


> 
तुकारामबावांच्या अभंगांची गाथा 


रस् 
क य 


व 
डर 





| क्र 


क 


च्् | 


सखा 


की 


4, 





श्री 


तुकारामबावांच्या अभंगांची गाथा 





विषयानुक्रम 





सत्यमेव जयते 


श्री तुकारामबावांच्या अभंगांची गाथा 


श्रीतुकारामबाबांच्या निर्याणाला 
तीनशों वर्षे पुरी झालीं त्या प्रसंगी (इ. स. १९५० सालीं) 
मुंबई सरकारनें दोन भागांत छापून प्रसिद्ध केलेल्या गाथेचें 
एकत्र संपूर्ण पुनर्मुद्रण 


शके १८९५ इसवी सन 
प्रमादीनामसंवत्सरे ७ शासकीय फोटोझिंको मुद्रणालय, पुणे. ७ १९७३ 


विषयानुक्रम 


प्रथम आवृत्ती १९५० 
द्वितीय आवृत्ती १९५५ 


पुनर्मुद्रण १९७३ 
स्कॅनिंग करून पुनर्मुद्रण २०११ 


प्रकाडाक : 
सचिव, 

महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, 
मुंबई. 


किंमत : १०० रुपये अधिक टपालखर्च 


मुद्रक: 

व्यवस्थापक, 

शासकीय फोटोझिंको मुद्रणालय, 
पुणे - ४११ ००१. 


विषयानुक्रम 


विषयानुक्रम 


निवेदन.......................................................................... “अरा ६ 
इ. स. १९७३ सालच्या आवृत्तीची प्रस्तावना.............................................................................. ७ 
इ. स. १९५० सालच्या आवृत्तीची प्रस्तावना............................................................................ ११ 
इ. स. १९५५ सालच्या आवृत्तीची प्रस्तावना............................................................................ २४ 
॥तुकारामाचे अभंग ॥:....::..:. ५०.५५ याधारयादारदाय तत मरसकरमया सरन धाता २५ 


देहू व तळेगांव या प्रतींत खालीं लिहिल्या प्रमाणें ज्यांचा आरंभ झालेला नाहीं असे पंढरपुरच्या प्रतींतले अभंग. 


रत तार तर त्या व त्स म ५९४ 
तुकारामबावांच्या अभंगांतील कठीण शब्दांचा कोडा. ................................................................ ५९९ 
अभंगांची अनुक्रमणिका............................................................................................“.“ ६३४ 
ण 00100000003000300000000.0,0303.3्‌0्‌0्‌0.00्‌0300र्‍्‌00्‌0,0्‌0,0्‌.0,0%. ७८३ 


विषयानुक्रम 


निवेदन 


पंढरपूरचा श्री विठ्ठल हा जसा आपल्या 'विठोबा* या मराठमोळ्या नावाने महाराष्ट्रीय समाजाच्या 
हृदयामध्ये अत्यंत आदरपूर्वक प्रस्थापित झाला आहे, त्याप्रमाणेच त्याचा परमभक्त संत तुकाराम यालाही 
महाराष्ट्राच्या मनामध्ये अद्वितीय आणि अलौकिक स्वरूपाचे स्थान मिळाळेळे आहे. मराठी भक्‍तजन श्री 
ज्ञानदेवांच्याबरोबरच संत तुकारामांनाही परमश्रध्येय मानतात आणि '*ज्ञानोबा-तुकाराम' असा उत्कट 
भावाने गजर करतात. श्री विठ्ठल, श्री नामदेव, संत तुकाराम ही महाराष्ट्राची आराध्य दैवते आहेत. श्री 
ज्ञानेश्वरांनी आपल्या अजोड प्रतिभेने जज्ची ज्ञानेश्वरी लिहिली, त्याच उत्कट भक्तीभावाने संत तुकारामांनी 
आपले अभंग लिहिले. तुकाराम हे महाराष्ट्रातील संत मंडळींचे शिरोभूषण मानळे जातात. गेली साडेतीनशे 
वर्षे तुकारामांची गाथा महाराष्ट्राने हृदयाशी बाळगून आध्यात्मिक वाटचाल केली आहे. 




















जनसामान्यांना प्रिय असलेल्या संत तुकारामांची सकल गाथा प्रसिद्ध करून ती सर्वांना उपलब्ध 
करण्याचा निर्णय तत्कालीन मुंबई सरकारने १९५० साली घेतला आणि झ्ञासनामध्ये न्यायमूर्ती या उच्च 
पदावर काम करतानाही अंतरीचे काव्यगुण जोपासणाऱ्या आणि संत वाड्मयाचा प्रगाढ व्यासंग असलेल्या 
स्व. पुरुषोत्तम मंगेश लाड या विद्वान सनदी अधिकाऱ्याची गाथेच्या संपादनासाठी नियुक्‍ती केली. लाड हे 
स्वतः उत्तम कवी होते आणि त्यांचा संत वाडमय आणि आधुनिक कविता यांचा विशेष अभ्यास होता. 
तुकारामांची गाथा संपादित करून प्रकाशित करण्याचे महत्‌ कार्य लाडांनी स्वीकारले आणि आपल्या 
अतिशय विवेचक आणि अभ्यासपूर्ण प्रस्तावनेसह १९५० साली तुकारामांची गाथा शासनातर्फे प्रथम 
प्रकाशित झाली. तिचे वाचकांनी अभूतपूर्व स्वागत केले. १९५५ साली तुकाराम बीजेला गाथेची दुसरी 
आवृत्ती प्रकाशित झाली. त्यानंतर १९७३ साली तिसरी आवृत्ती शासनातर्फे प्रकाशित झाली आणि आता ती 
दुर्मीळ झालेली आहे. 























महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळातर्फे श्री एकनाथी भागवत आणि श्री नामदेव गाथा हे 
दोन बहुमोल ग्रंथ पुन्हा प्रकाशित करण्याचे ठरविण्यात आले. त्याचप्रमाणे दुर्मीळ झालेली तुकारामांची 
गाथासुद्धा पुन्हा वाचकांना उपलब्ध करून देण्याचे ठरविण्यात आले. त्यानुसार १९५० साली प्रथम 
प्रकाशित झालेल्या गाथेच्या चौथ्या आवृत्तीच्या प्रकाशनाचा सुयोग सध्याच्या मंडळाला लाभलेला आहे. श्री 
नामदेव, श्री एकनाथ आणि संत तुकाराम यांचे वाड्मय महाराष्ट्राला पुन्हा अल्प किंमतीत उपलब्ध करून 
देण्याची सुसंधी मंडळाचा अध्यक्ष म्हणून मला लाभली, हे मी माझे भाग्य समजतो. संत तुकारामांना विनम्र 
भावाने अभिवादन करून ही गाथा मी महाराष्ट्राच्या चरणी अर्पण करीत आहे. 











मधु मंगेश कर्णिक 
महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ. 


विषयानुक्रम 


इ. स. १९७३ सालच्या आवृत्तीची 


प्रस्तावना 





भारतीय लोकजीवनात समता आणि एकात्मता प्रस्थापित करण्याचे महान कार्य करणाऱ्या 
भागवतधर्माच्या इमारतीचा पाया संत शिरोमणी ज्ञानोबारायांनी घातळा तर त्या मंगल मंदिरावर कळस 
संतश्रेष्ठ तुकारामबावांनी चढविला. महाराष्ट्राचे हे परम भाग्य की त्याला संतकृपेची अखंड छाया लाभली. 
एवढे भौतिक परिवर्तत झाले असतानाही *ज्ञानोबा-तुकाराम' या नावांचा गजर महाराष्ट्राच्या 
कानाकोपऱ्यांतून सतत आजही घुमत असून, या नामगजराशी खेड्यापाड्यांतील सर्वसामान्य जनता 
एकरूप झाली आहे. 























महाराष्ट्रात ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम आणि रामदास या संतपंचकाने बहुमोल 
असे.साहित्य निर्माण करून जनसामान्यापर्यंत अध्यात्माचे विचार नेळे आणि सामान्य जनतेला अध्यात्माची 
गोडी लावण्याचे एक महान ऐतिहासिक कार्य केले. परिणामतः राजकीय दृष्ट्या अत्यंत प्रतिकूल 
परिस्थितीतही महाराष्ट्राची संस्कृती आणि अस्मिता झ्ाबूत राहिली. म्हणून या लाडक्या संतांचे समग्र 
वाड्मय म्हणजे महाराष्ट्राच्या समाजजीवनाचा एक अमूल्य असा सांस्कृतिक ठेवा आहे. या संतांच्या 
मालिकेत श्री तुकारामबावांचे स्थान अनन्यसाधारण आहे. त्यांनी सोप्या नामभक्‍तीचा महिमा पटवून 
आपल्या अभंगांद्वारे सुविचार व सदाचाराचा प्रसार केला व समाजात भक्‍्तिमार्गाच्या द्वारा नवचैतन्य निर्माण 
केले आणि आपल्याबरोबरच साऱ्या समाजाला सन्मार्गाला लावले. त्यांच्या बहुमोल वाड़मयाचा ठेवा श्री 
तुकारामबावांच्या अभंगांची गाथा पुनर्मुद्रित करून कार्तिकी एकादशीच्या या पवित्र दिवशी महाराष्ट्र 
शासनातर्फे प्रकाशित करीत असता मला विशेष आनंद होत आहे. 




















श्री तुकारामबावांच्या गाथेचे मुद्रण व प्रकाहन दोन भागांत शासनाने १९५० साली प्रथम केले, 
त्यानंतर त्यांचे पुनर्मुद्रण शासनातर्फे १९५५ साळी करून एका पुस्तकातच छापून ती प्रसिद्ध केली. 
त्याच्याही प्रती फार लवकर संपल्या. मध्यंतरी महाराष्ट्र शासनातर्फे संत नामदेवांच्या सातशोव्या 
जयंतीनिमित्त श्री नामदेव गाथा १९७० साली प्रसिद्ध केळी व १९७१ साळी एकनाथषष्ठीला श्री एकनाथी 
भागवत अल्प मूल्यात जनतेस उपलब्ध करून देण्यात आले. त्यानंतर केव्हाच अप्राप्य झालेली श्री 
तुकारामबावांच्या अभंगांची गाथा पुनर्मुद्रित करून आज प्रकाशित करण्याचा योग येत आहे. 














विषयानुक्रम 


६७६3 ३८८१ 


६८३३८२९ 5४२९६ 


६८६ 3 ४२८७ 
६८८ 5३९१२ 

७०३ >- ३८६२ 

८०६ 5१६३३ 

१६३३ 5८०६ 

१८९४ - ३१२५ 
२१२५ - १८९४ 
२१२६ -- ३४९९ 
३२२७ २ ३८६० 
३३०१ 5 ४४८७ 
२३२२ 3 ३५१२ 
३३३८ २ पं. १० 
३३६३ 5३८९० 
३३७२३ >- ३८७३ 
३४९० - ३८४९ 
३४९९ - ३१२६ 
२५१२ -< २३२३२३२ 
२५१८ -- ३८५२ 
३५३९ पं. २२ 
३५४० पं. ३१ 
३५८१ २२४०११ 
३६११ पं. २१ 
३६६० "- ३९७२ 
३६६६ पं. २६ 
३७१४ पं. ३२ 
२७५२ ३९५६ 
३८०९ 5 ४२७७ 
३८२५ २ पं. १७ 


३२३८२९4६८३ ४२९६ 


३८४९ - ३४९० 
३८५२ ३५१८ 
३८६० 5 ३२२७ 
३८६२ 5 ७०३ 


दुबार अभंगांची यादी 


(पं. - पंढरपुरच्या प्रतींतील अधिक ३७ अभंगांपैकीं) 


विषयानुक्रम 


३८७० "२ पं. २० 


३८७१ ४३९३ पं. ३० 


३८७३ >> ३३७३ 
३८८१ 5 ६७६ 
३८९० - ३३६३ 
२९१२ 5६८८ 
३९२८ 5४०९९ 
२९५६ "- ३७५२ 
२९७२ *< ३६६० 
३९८० 5 ४०८१ 
४०११ -_ ३५८१ 
४०८१5 ३९८० 
४०९९ - ३९२८ 
४१११ -_ ४२८६ 
४११४ २२४२९७ 
४१९५ >> ४३०० 
४१९६ "पं. २ 
४२१० 5 ४४९० 
४२६९ > ४३०६ 
४२७७ "३८०९ 
४२८६ ४१११ 
४२८७ 5६८६ 
४२९६ ६८३ 5३८२९ 
४२९७ "5४११४ 
४३०० - ४१९६ 
४३०६ 5 ४२६९ 
४३१० पं. २३ 
४३८१ 5४४७९ 
४३९३ 3३८७१ पं. ३० 
४४७९ ४३८१ 
४४८७ 5३३०१ 
४४९० ४२१० 
पं. २४१९६ 
पं. १० >. ३३३८ 
पं. १७ -- ३८२५ 
पं. २०३८७० 
पं. २१२३६११ 
पं. २२३५३९ 
पं. २३४३१० 


विषयानुक्रम 


पं. २६३६६६ 
पं. ३० - ३८७१ ४३९३ 
पं. ३१ - ३५४० 
पं. ३२ ३७१४ 


विषयानुक्रम 


इ. स. १९५० सालच्या आवृत्तीची 


प्रस्तावना 





१. मराठी भाषेंत ज्यांना वेदवाणीप्रमाणें पूज्य मानतात, जे व्युत्पन्न पंडितांच्या तर्सेच भोळ्या 
भाविकांच्या मुखीं सारखेच खेळत असतात, समकालीन बहिणाबाईपासून तों आज तीनशों वर्षे ज्यांच्या 
'अनुवादा'नें देशी-परदेज्ञी लोकांचें चित्त नित्य झुरविलें, [“तुकोबाचीं पदें अद्वेत प्रसिद्ध । त्यांचा अनुवाद चित्त झुरवी ॥” संत 
बहिणाबाईचा गाथा (कोल्हारकर) पान ८, अभंग २१, चरण ६.] त्या तुकारामाच्या अभंगांची ही गाथा मुंबई सरकारतर्फे 
मराठी वाचकांस सादर केली जात आहे. 











२. तुकारामाने आपले अभंग लिहून ठेविले होते यांत कांहीं शंका नाहीं; पण जनवाद 
चुकविण्यासाठीं अभंगांच्या ज्या वह्यांचे कागद देवार्ने उदकीं तारिले असें खुद्द तुकारामानेंच लिहून ठेविलें 
आहे, त्या वह्यांचे पुढें काय झालें हें सांगणे कठिण आहे. “कोरड्या वह्या निघाल्या उदकीं | त्या तरी लुटूनि 
नेल्या भाविकीं । प्रख्यात लोकीं व्हावया |” अज्ञी माहिती महिपतीनें दिली आहे. [भक्तलीलामृत, अध्याय ३५, ओवी 
१६७.] या “निवाड्याच्या” दिवसानंतर तों निर्याणापर्यंत भक्तीच्या व काव्याच्या माधुरीचा ज्यांत परिपाक 
उतरला होता असे अनेक अभंग तुकारामाने स्वहस्ते लिहून ठेविळे असले पाहिजेत. त्या हस्तलिखितांचाही 
अद्यापि पत्ता लागला नाहीं. खुद्द तुकारामाच्या घराण्यांत देहूस पूजेंत ठेविळेली अशी त्याच्या हातची म्हणून 
जी वही दाखवितात तींत फक्त २४८ अभंगच आहेत. सारांश, तुकारामाच्या हातचे समग्र लिखाण गेल्या 
शंभर वर्षात तपास करून सुद्धां मिळालें नाहीं; व नजीकच्या भविष्यकाळांत तें सांपडेल असा संभव दिसत 
नाहीं. 





























३. तुकारामाच्या हयातींतच त्याच्या टाळकरी अनुयायांनीं व तसेंच इतर अनेक लोकांनीं त्याच्या 
अभंगांच्या प्रती तयार केल्या होत्या. तुकारामाच्या निर्याणानंतर थोडक्याच वर्षांनीं कचेश्वराळा खेटकग्रामीं 
(म्हणजे 'खेड' गांवीं) अज्ञी माहिती मिळाली कीं “अंबाजीर्चे घर । तेथें जावें ॥ सर्वही संग्रह तुकोबाच्या वह्या 
। जावें लवलाहे तुम्ही तेथें [कचेश्वरकृत आत्मचरित्र, भा. इ. सं. मं. वार्षिक इतिवृत्त शके १८३५, पान २४१.] ॥. हा संग्रह 
अद्यापि कोणाच्या हातीं लागला नाहीं. टाळकऱ्यांत दोन प्रमुख लेखक होते; एक कडूसचा ब्राह्मण गंगाधर 
मवाळ, व दुसरा चाकणचा संताजी तेळी जगनाडे. गंगाधर मवाळ हा “तुकयाचा लेखक निरंतर । प्रासादिक 
उत्तर लिहितसे ।”; आणि “संताजी तेली बहुत प्रेमळ । अभंग लिहित बैसे जवळ ।” असें त्या दोघांचे 
महिपतीनें वर्णन केलें आहे. [भक्‍्तलीलामृत, अध्याय ३३, ओवी १२१; अध्याय ३६, ओवी ५१.] कडूसास मवाळ घराण्यांतील 
मंदिरांत ६९९ पानांचे एक हस्तलिखित आहे. तें गंगाधर मवाळाच्या परंपरेवर आधारलेले आहे. “हस्तअक्षर 
संताजी तेळी जगनाडे, कसबे चाकण” अशी तीन स्थळीं नोंद असळेली एक वही उपलब्ध झाली आहे; व 
जिला हस्ताक्षराच्या साम्यावरून त्याच लेखकाच्या हातची म्हणतां येईल अज्ञी दुसरी एक वही मिळाली 
आहे [पहा-तुकारामबावांचा अस्सल गाथा, भाग १-२. विनायक लक्ष्मण भावे. ] महिपतीनें वर्णिल्याप्रमाणे इतरांनीं ज्या प्रती 
प्रेमाने उतरल्या होत्या त्या ठिकठिकाणीं महाराष्ट्रांत विखुरल्या आहेत. अनेक बाडांत फुटकळ अभंग किंवा 
प्रकरणें आहेत. समग्र गाथेसारखे संग्रह फार थोडे आहेत. 






































४. याप्रमाणें लोकांच्या मनावर ज्यांची कायमची छाप बसली होती व जे त्यांच्या मुखांत घोळत होते 
ते तुकारामाचे अभंग जेव्हां शिळा-खिळ्यांनीं छापावयास सुमारें शंभर वर्षांपूर्वी प्रारंभ झाला तेव्हां साहजिकच 





विषयानुक्रम 





हातीं लागलेल्या बाडांतील कांहीं प्रकरणांनीं सुरुवात केली गेली. पांडुरंग बापू जोशी पावसकर यांनीं 
मुंबईत सुरू केलेल्या “ज्ञानचंद्रोदय' या मासिकांत शके १७६६ म्हणजे इ. स. १८४४ मध्यें (ग्रंथ ५, कागद 
३६, ३७), ६५ “अभंग पत्रिकेचे तुकोबाचे” प्रसिद्ध झाले. तत्पूर्वी त्याच पांडुरंग जोशी पावसकर यांनीं 
१८४१-४२ सालीं ज्ञानचंद्रोदयांतूनच “गीतार्थबोधिनी' नामक पुस्तक क्रमशः प्रसिद्ध करून तें १८४२ सालीं 
संपूर्ण निराळे प्रसिद्ध केलें. या पुस्तकांत तुकारामाचे भगवद्‌गीतेच्या भाषांतराचे अभंग प्रसिद्ध केले होते; 
याचें मुख्य कारण हें असावें कीं, या भाषांतराची स्वतंत्र पोथी त्यावेळीं सहज उपलब्ध होती. [धुळ्याच्या 
समर्थवाग्देवतामंदिरांतील संग्रहांत शके १७३४ (इ. स. १८१२) ची नोंद असलेली या भाषांतराची एक हस्तलिखित स्वतंत्र प्रत आहे.] 
“ज्ञानचंद्रोदय' मासिकांत १८४५ सालीं वसत्रहरणाच्या २५ अभंगांचे प्रकरण प्रसिद्ध झालें. १८४२ ते १८६२ या 
वीस वर्षांत तुकारामाचे कांहीं निवडक, कांहीं फुटकळ, कांहीं लोकप्रिय प्रकरणात्मक, असे स्फुट अभंग 
निरनिराळ्या लोकांनीं प्रसिद्ध केळेळे आढळतात. तुकारामाचे बरेचसे अभंग अलीकडे मुंबईत छापले आहेत 
अशी नोंद विल्सनसाहेबानें मोल्स्वर्थच्या कोझ्याच्या आरंभीं जोडलेल्या जून १८५७ सालीं लिहिलेल्या 
आपल्या निबंधांत केली आहे. 





























५. परंतु जिला समग्र गाथा म्हणतां येईल ती छापण्याचा पहिला उपक्रम माधव चंद्रोबा यांनीं केला. 
ही ३३२९ अभंगांची गाथा त्यांच्या "सर्वसंग्रह' मासिकांत क्रमशः प्रसिद्ध झाळी. पहिळा भाग १८६२ सालीं, 
दुसरा १८६४ सालीं, तिसरा १८६६ सालीं व त्यानंतर पुढील दोन भाग मिळून पांच भागांत संपविळेळली गाथा 
१८६८ सालीं स्वतंत्र पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध झाळी. कोणत्या हस्तलिखितांवर ही गाथा आधारलेली आहे 
याची माहिती मिळाली नाहीं. तथापि प्रस्तुत गाथेतील पाठभेदांशीं तुलना करून पाहतां या “सर्वसंग्रही* 
गाथेचें मूळ हस्तलिखित पंढरपूर परंपरेंतील होतें असें दिसतें. याच सुमारास रावसाहेब विश्वनाथ नारायण 
मंडलिक यांच्या प्रेरणेने पंढरपूरच्याच हस्तलिखितांवरून मुंबईतच गणपत कृष्णाजी यांच्या छापखान्यांत 
दुसरी एक गाथा छापली गेली. ही गाथा दोन भागांत शके १७८९ च्या (इ. स. १८६७) आषाढांत प्रसिद्ध 
झाली. प्रत्येक भागाच्या आरंभीं खालील माहिती दिली आहे. “शके १७८६-८७ [इ. स. १८६४-६५] मध्यें 
क्षेत्र पंढरपुर एथे एका स्नेह्यानें उद्योग करून तुकारामबावाच्या गाथेची एक प्रत तयार करून पाठविली, व 
ती सुवाच्य अक्षराने व चांगल्या शाईने छापली असतां पुष्कळ वारकरी आदिकरून भाविक लोकांस तिचा 
उपयोग होईल असें कळविलें. नंतर दुसऱ्या प्रती मिळवून त्यांच्या आधाराने ग्रंथ साद्यंत पाहून, जेथें 
ळेखकानें चुक्या केल्या होत्या असें दिसळें, त्या नीट करून सांप्रत हा ग्रंथ अत्यादरें सादर केला आहे.” या 
दुसऱ्या प्रती कोठून मिळविल्या होत्या, व चुका कोणत्या तत्त्वांप्रमाणें नीट केल्या, याचा कांहींच खुलासा 
केला नाहीं. तथापि इतकें स्पष्ट दिसतें कीं गणपत कृष्णाजीची ही खिळ्यांनीं छापलेली आवृत्ति सुद्धां 
पंढरपूर परंपरेंतीलच होती. प्रस्तुत गाथेत पं (छापी प्रत) म्हणून जिचा निर्देश केलेला आहे ती प्रत गणपत 
कृष्णाजीची आवृत्ति होय. 
























































६. दरम्यान इंग्रजी मिशनऱ्यांचें व सुसंस्कृत इंग्रजी अधिकाऱ्यांचे लक्ष तुकारामाकडे वेधलें होतें; व 
त्यांनीं तुकारामाचा चांगला अभ्याही केला होता. लोकांना “तुकारामनिर्मित सेतूवरुनी” “ख्रिस्तचरणीं” 
नेतां येईल असा पुढें रे. नारायण वामन टिळकांप्रमाणें त्याकाळींही मिडानऱ्यांचा समज झाला होता. कांहींची 
अंतर्यामी अशी खात्री होती कीं तुकारामांत रंगळेल्या मनाला ख्रिस्ताकडे वळण्याची जरूरच भासणार नाहीं. 
कसेंही असो, इंग्रजांनीं तुकारामाच्या अभंगांचीं व त्याच्या चरित्राची देखील भाषांतरे छापावयास सुरुवात 
केली होती. मरे मिचेल या महाराष्ट्रांत मुरलेल्या मिझञनऱ्यारने महिपतीच्या तुकारामचरित्राचा इंग्रजी 
गोषवारा आपल्या प्रस्तावनेसह १८४९ सालीं मुंबईच्या रॉयल एशिआटिक सोसायटीच्या 'जर्नल'मध्यें 
छापिला. या मिशनऱ्याचा तुकारामाचा व्यासंग इतका गाढ होता कीं त्याला स्वतः मराठींत अभंग रचितां 
येऊं लागले. त्यानंतर त्यावेळचे डायरेक्टर ऑफ पब्छिक इन्स्ट्रकान सर अलेक्झांडर ग्रँट या साहेबाने, 


























विषयानुक्रम 


जानेवारी १८६७ च्या 'फॉर्टनाइटलि रिव्ह्यूमध्यें तुकारामावर एक निबंध प्रसिद्ध केला. इंग्रजांना 
तुकारामाची यथायोग्य ओळख करून द्यावी हा त्या निबंधाचा हेतु होता. निबंधांत ग्रॅटसाहेबानें तुकारामाच्या 
कांहीं निवडक अभंगांचीं पद्यात्मक भाषांतरें दिलीं होतीं. ग्रॅटसाहेबाची तुकारामावर किती भक्ति होती हें 
त्या निबंधांतील खालीं दिलेल्या एक दोन (भाषांतरित) वाक्‍्यांवरून स्पष्ट होतें. “तुकारामाच्या अभंगांची 
डेव्हिडच्या गीतांशीं (258॥115) तुलना टाळतां येणें शक्‍य नाहीं. हे अभंग म्हणजे देवाच्या सतत सांनिध्यांत 
असंलेल्या हृदयाचे निरनिराळ्या प्रसंगीं आणि वेगवेगळ्या भावनांच्या आवेशात, पक्ष्यांच्या कूजिताप्रमाणें 
सहज गाइलेले उद्‌गार होत........ज्यांच्या मुखीं तुकारामाची वाणी वसत आहे त्यांनां नैतिकदृष्ट्या 
स्रिस्तीधर्म श्रेष्ठ आहे हें पटवून देणें दुरापास्त आहे.” 
































७. सर बार्टल फ्रिअर हे मुंबईचे गव्हर्नर असतांना याच ग्रॅटसाहेबाच्या प्रेरणेनें त्या वेळच्या मुंबई 
सरकारनें तुकारामाची संशोधित आवृत्ति तयार करून प्रसिद्ध करण्याचें ठरविलें. संपादनाचे काम संस्कृत व 
मराठी भाषांत पारंगत असलेले वे. शा. सं. विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित [विधवाविवाहाचे पुरस्कर्ते सुधारक म्हणून या 
शास्त्रीबोवांची थोर कीर्ति होती. तुकारामाच्या अभंगांत तल्लीन होणाऱ्या न्यायमूर्ति रानड्यांचे ते मित्र होते. त्यांनीं संस्कृत-मराठी धातुकोश व इंग्रजी- 
मराठी कोश असे दोन कोझही प्रसिद्ध केले होते. शास्त्रीबोवा त्या काळीं इंदुप्रकाश वर्तमानपत्राच्या संपादकमंडळांत होते, व इंदुप्रकाश छापखान्याचे 
भागीदार होते; पुढें ते छापखान्याचे मालकही झाले. त्यामुळें गाथा त्या छापखान्यांत छापिली गेली असावी. शास्त्रीबोवांच्या विशेष माहितीकरितां 


श्रीधर सखाराम पंडित यांनीं लिहिलेलें 'विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित यांचें चरित्र' (१९३६) हें पुस्तक पहावें.] यांजवर सोंपविण्यांत आलें; 
व संस्कृत-प्राकृत भाषांचे तज्ज्ञ, वैदिक विद्वान्‌, सुप्रसिद्ध पंडित, शंकर पांडुरंग पंडित, त्या वेळचे दक्षिणा 
प्राइझ कमिटीचे चिटणीस, ह्यांची त्या संपादनावर देखरेख होती. ही गाथा इंदुप्रकाहन छापखान्याच्या 
मालकांनीं मुंबई सरकारच्या आश्रयाने छापून दोन भागांत प्रसिद्ध केली. पहिला भाग १८६९ सालीं व दुसरा 
भाग १८७३ सालीं प्रसिद्ध झाला. या कार्याकरितां. मुंबई सरकारनें त्यावेळीं चोवीस हजार रुपये खर्च केले 
होते व त्याचा फार बोलबालाही झाला. त्याचा मासला म्हणून निबंधमालेंतील विष्णुशास्त्री चिपळुणकरांच्या 
लिखाणांतील खालील उतारा मोठा मनोरंजक वाटेल. “असें होतां होतां कांहीं काळानें.......जो बिचारा 
शूद्रकवि आपल्या ल॑ंगोटेबहादर व घोंगडीवाल्या भक्‍तमंडळींतच काय तो रमायाचा, किंवा फार झालें तर 
हरदासांच्या कथाप्रसंगीं सत्कार पावायाचा, त्यास एकाएकीं आरबी गोष्टींतील अबू हसनासारखें मोठें ऐश्वर्य 
प्राप्त झालें! इंदुप्रकाश मुद्रणयंत्रालयांतील मुक्‍ताफळें आंगभर उधळलेलीं, महावस्त्रांत शरीर लपेटलेलें, व 
युनिव्हर्सिटीचे श्ञानदार झगे घातलेले तरुण विद्वान्‌ डोक्यावर मोर्चेळें उडवताहेत व चवऱया ढाळताहेत अशा 
थाटार्ने तुकाराम महाराज फारा दिवसांनीं आपल्या अभिधानाची सार्थता पावून विराजमान झाले. महाराष्ट्र 
देशाच्या पहिल्या अधिपतीनें पाठविलेले ऐश्वर्य परत लावून वरील कवीनें जी आपली हानि करून घेतली 
होती, तिची भरपाई दोन शतकांनंतर त्याच देशाच्या परद्वीपस्थ प्रभूने करण्याचें मनांत आणिलें कीं काय 
कोण जाणे| असो; झाली ती गोष्ट बरीच झाळी.” [निबंधमाला, अंक ४५.] 












































८. ही गाथा “शंकरपांडुरंगी”, “पंडितांची”, “इंदुप्रकाश” किंवा “सरंकारी” या नांवांनीं ओळखिली 
जाते. यापूर्वी प्रसिद्ध झालेले अभंग व गाथा ह्या मुख्यत्वे पंढरपुरांतील प्रचलित पाठाच्या परंपरेवर 
आधारलेल्या होत्या. पंडितांच्या गाथेत प्रथमच तुकारामाच्या प्रदेशांतील म्हणजे देहूच्या परिसरांतील 
हस्तलिखिते तपासून संख्या, पाठ व क्रम ठरविण्यांत आले. देहू भागांतील व पंढरपूर परंपरेंतील असे 
दोन्ही पाठ तपासून गाथेचें संपादन केलें हेंच ह्या गाथेरचे खरें वैशिष्ट्य होय. आजतागायत हा असा एकच 
प्रयत्न झाला कीं संपादकांनीं महत्त्वाच्या सर्व उपलब्ध हस्तलिखितांतील पाठक्रमादि तपासून संशोधित 
संहिता तयार केली. संपादकांनीं कोणतीं हस्तलिखिते तपासलीं, व कोणत्या पद्धतीला अनुसरून काम 
केलें, याचा थोडक्यांत गोषवारा [मूळ इंग्रजी प्रस्तावनेचा (“01८७ ०७४७०७*चा) हा गोषवारा आहे; ती संपूर्ण ०8808 प्रकाहलेखन 
पद्धतीनें पुनर्मुद्रित करून दुसऱ्या भागाच्या परिशिष्टांत दिली आहे.] येथें दिला पाहिजे. 




















विषयानुक्रम 





९. संपादकांपाशीं चार हस्तलिखिते होतीं. तीं येणेंप्रमाणें :- (१) देहू प्रत; हिचा निर्देश “दे” या 
अक्षराने केला आहे. ही प्रत खुद्द तुकारामाच्या घराण्यांतून मिळविली होती, व त्या घराण्यांत वंशाचे धन 
म्हणून ती जतन करून ठेविली होती. तुकारामाचा ज्येष्ठ पुत्र महादेवबावा याच्या हातची ही प्रत होती असें 
संपादकांस सांगण्यांत आलें होतें व म्हणून (त्या वेळीं) ती दोनशें वर्षांपूर्वीची असावी असें त्यांस वाटलें. (२) 
तळेगांव प्रत; हिचा निर्देश “त” या अक्षराने केला आहे. ही त्रिबक कासार याच्या हातची होती. या त्रिबक 
कासारानें तुकारामाचे व इतर विठ्ठलभक्तांचे अभंग गोळा करून ते सुव्यवस्थित रीतीनें लिहून काढण्यांत 
आपल्या आयुष्याचीं चाळीस वर्षे खर्ची घातलीं होतीं. या प्रतींत १७०९ शकेची (इ. स. १७८७) नोंद होती. 
(३) पंढरपूर प्रत; हिचा “पं” या अक्षराने निर्देश केला आहे. पंढरपुरांतील एका मठाचे अधिपति गंगृतात्या 
यांनीं ही प्रत स्वतः शुद्ध केळी होती व इतर मठाधिपतींकडून ती आणखी शुद्ध करून घेतली होती. ही 
गाथेची आधुनिक प्रत होती. (४) कडूस प्रत; हिचा निर्देश “क” या अक्षराने केला आहे. कडूसचें ब्राह्मण 
घराणें मवाळ यांजकडून ही प्रत मिळविली होती, पण संपादकांना ती फार वेळ ठेवतां आली नाहीं. वर 
परिच्छेद ३ मध्यें उल्लेखिलेला तुकारामाचा टाळकरी लेखक गंगाधर मवाळ याच्या हातची ही प्रत होती असें 
संपादकांस सांगण्यांत आलें होतें. 









































१०. देहू आणि तळेगांव या प्रतींची मूळपीठिका एकच असें संपादकांस आढळून आलें. दोन्ही प्रतींत 
अभंगांचा क्रम एकच होता; व ज्या स्थळीं तो मूळांत भिन्न होता त्या स्थळीं देहू प्रतींत दुरुस्ती करून तळेगांव 
प्रतींतील क्रम स्वीकारिला होता. असें असलें तरी देहू प्रत किंवा तळेगांव प्रत ह्या एकमेकींच्या नकला मात्र 
नव्हत्या. कडूस प्रतींतील क्रम आणि शुद्धलेखन इत्यादि देहू प्रतीप्रमाणेंच होतें. ज्या हस्ताक्षरांत कडूस प्रत 
बहुतांशी लिहिलेली होती, तेंच हस्ताक्षर कधींकधीं देहू प्रतींत आढळले; तर ज्या हस्ताक्षरांत देहू प्रत 
बहुतांशीं लिहिलेली होती तें हस्ताक्षर कधींकधीं कडूस प्रतींत आढळलें. या कारणांमुळे संपादकांस असें 
दिसून आलें कीं देहू व कडूस प्रतींचे लेखक समकालीन असले पाहिजेत; व या प्रती अनुक्रमें महादेवबावा व 
गंगाधर मवाळ--जे दोघे समकालीन होते-र्‍यांनीं लिहिल्या होत्या ह्या परंपरागत माहितीला पुष्टि मिळाली. 
पंढरपूरच्या प्रतीची मूळपीठिका अगदीं भिन्न होती. देहू व तळेगांव प्रतातील क्रमापेक्षां पंढरपूर प्रतींतील 
अभंगांचा क्रम बराच भिन्न होता; व तिच्या पाठांतही पुष्कळ फेरफार आढळले. ती प्रत अगदीं अळीकडील 
होती; व मधूनमधून मूळच्या अभंगांना आधुनिक स्वरूप दिलें होतें. एकंदरींत देहू व तळेगांव प्रतींपेक्षां 
पंढरपूर प्रत कमी शुद्ध होती. 












































११. संपादकांनीं तळेगांव प्रतीचा अभंगक्रम स्वीकारिला; कारण तो त्यांना अस्सल वाटला व देहू 
प्रतींत सुद्धां दुरुस्त्या करून तोच क्रम आदरिला होता. कडूस प्रतींतील क्रम देखील देहू प्रतीसारखाच 
होता. पाठाचा निर्णय करितांना देहू, तळेगांव व पंढरपूर या तीन प्रतींपैकीं अधिक प्रतींत जो पाठ मिळाला 
तो शक्‍य तोंवर संपादकांनीं स्वीकारिला; व जो स्वीकारिला नाहीं तो तळटीपेंत नमूद करून ठेविला. जोंवर 
कडूस प्रत उपलब्ध होती तोंवर पाठनिर्णयाकरितां तीही प्रत वापरण्यांत आली होती. क्वचित्‌ स्थळीं एकाच 
प्रतींतला पाठ संपादकांना ग्राह्य वाटला; कारण इतर पाठ एक तर अर्थशून्य होते, किंवा ते लेखकाच्या 
हस्तदोषामुळें उद्भवले होते. तथापि हे न स्वीकारिळेळे पाठ सुद्धां तळटीपांत नमूद करून ठेविले आहेत. 
वादग्रस्त स्थळीं निर्णय करतांना देहू प्रतीला जास्त महत्त्व देण्यांत आलें; कारण पाठ आणि शुद्धलेखनाच्या 
बाबतींत ती सर्वांत अधिक शुद्ध होती. संपादकांनीं असा शेरा मारिला आहे कीं, जुनीं मराठी हस्तलिखिते 
एकंदरींत जीं अशुद्ध लिहिलेलीं असतात त्या मानानें देहूची प्रत बरीच शुद्ध होती. कित्येक स्थळीं पंढरपूर 
प्रतीचे पाठ अर्थज्ञून्य होते किंवा भलताच अर्थ प्रतीत करीत, तर देहू प्रतींतील पाठ अगदीं अन्वर्थक होते. 









































विषयानुक्रम 





१२. शब्द तोडून व शुद्धलेखनाच्या सर्वमान्य नियमांना अनुसरून संपादकांनीं गाथा छापिली. देहू 
प्रत, व अभंग म्हणण्याची वारकऱ्यांत मान्य झालेली “संहिता” पद्धति, ह्यांची श्ुद्धळेखनाला अनुकूलता 
होतीच असें संपादकांचे म्हणणें आहे. तरी पण तुकारामाचे विशिष्ट प्राकृत शब्द व संस्कृत शब्दांचे अपभ्रंश 
त्यांनीं जसेच्या तसेच ठेविले. सरतेशेवटी संपादकांनीं असें नमूद केलें आहे कीं, शब्द किंवा अभंग जरी 
अश्लील भासला तरी तो न गाळतां तुकारामाचे लिखाण मूळाबरहुकूम छापावयाचें ठरलें होतें; व या 
बाबतींत डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रकान यांची सल्ला घेतली जात असे, कारण ठोवटचा निर्णय 
सरकारनें त्यांजवर सोंपविला होता. 


























१३. येणेंप्रमाणें उपलब्ध हस्तलिखितांवरून तारतम्याने, पण तुकारामाच्या मूळ लिखाणांत 
ढवळाढवळ न करतां, गाथेची ही आवृत्ति तयार करण्यांत आली. अभंगांचा क्रम-ज्याला “ओळ” म्हणतात 
तो-देहू, तळेगांव व कडूस ह्या प्रतींत सारखाच होता. व म्हणून तो स्वीकारण्यांत आला. मूळाप्रमाणें 
अभंगांचे जेथें गट होते तेर्थे त्या गटांतील संख्या गटाच्या शेवटीं आंकडे घाळून दर्शविली आहे. क्रम फिरवून 
विषयवारीप्रमाणे, कांहीं आधुनिक छापील गाथ्यांत केलें आहे त्याप्रमाणें, वर्गीकरण करण्याचा प्रयत्न केला 
नाही. प्रतींच्या बहुमताने, किंवा कांहीं स्थळीं सरस म्हणून, पाठ निवडलेले असले तरी यच्चयावत्‌ पाठांची 
तळटीपांत नोंद आहे; म्हणजे अभ्यासकाला स्वतःची निवड करण्यास वाव ठेविला आहे. सर्व सांप्रदायिक 
परंपरांचा या गाथेत समावेश झाला आहे. वारकऱ्यांतील विशिष्ट फडाच्या किंवा सांप्रदायाच्या सर्वच 
अंभिमान्यांना ही शंभर टक्के मान्य होणें अर्थातच शक्‍य नव्हतें; तथापि त्या काळीं वारकऱ्यांत प्रमुख मानले 
जाणारे भाऊ रामचंद्र काटकर सोलापुरकर यांनीं ही गाथा देहू मुक्कामी पाहून ती शुद्ध आहे व सर्वानी 
घेण्यास योग्य आहे असें स्वदस्तुरचें प्रमाणपत्र दिलें होतें. [हें प्रमाणपत्रही दुसऱ्या भागाच्या परिशिष्टांत दिलें आहे.] 















































१४. अनाग्रही अभ्यासकांनीं या गाथेचा आजवर गौरवच केला आहे. वानगीदाखल तीन-चार 
प्रातिनिधिक अवतरणें या ठिकाणीं उद्धृत करणें अप्रस्तुत होणार नाहीं. सुप्रसिद्ध संशोधक श्री. दत्तो वामन 
पोतदार यांच्या मतें “आज बाजारांत शंकरपांडुरंगी उर्फ जुनी इंदुप्रकाशी, नवी इंदुप्रकाशी, आवटी, 
सांप्रदायिक आर्यभूषणी, जोगी, माडगांवकरी, निर्णयसागरी वगैरे संहिता मिळतात. त्यांत शंकरपांडुरंगी 
प्रत सर्वांत वाखाणण्यासारखी आहे, व बाकीच्या संहिता या जुन्या इंदुप्रकाशी गाथ्याच्याच बहंशीं नकला 
आहेत व राहिलेल्या कांहीं मात्र सांप्रदायिक आहेत. [*तुकारामाची जगनाढी संहिता” द. वा. पोतदार. भा. इ. सं. मं. पंचम 
संमेलनवृत्त, शके १८३९, पान ७४, ७६.]” पांगारकरांनीं आपल्या तुकारामचरित्राच्या प्रस्तावर्नेत “छापील गाथ्यांत 
हाच गाथा सर्वोत्तम आहे” असें म्हटलें आहे. तुकारामाच्या इंग्रज अभ्यासकांनी हीच गाथा प्रमाणभूत मानून 
तिचेंच भाषांतर केलें. तुकारामाचा इंग्रजी चरित्रकार एड्वर्डस्‌साहेब यार्ने या गाथेचें “सर्वजनमान्य” असें 
वर्णन केलें आहे [तुकारामवोबांचा सेतु-जे. एफ्‌. एड्वर्डस्‌ (१९३२), पान २१.] सरतेशेवटीं ज्यांनीं परिच्छेद ३ मध्यें 
वर्णिलेल्या संताजी तेली जगनाड्याच्या वहीबरहुकूम “तुकारामबुवांचा अस्सल गाथा” छापिला त्या साक्षेपी 
संशोधक श्री. विनायक लक्ष्मण भावे यांना या गाथेवर कठोर टीका करतांना सुद्धां असें कबूल करावें लागलें 
कीं, एकंदरीच्या मानानें फार मेहनतीने, काळजीपूर्वक निरनिराळे पाठभेद देऊन ही गाथा तयार केली 
आहे. [तुकारामबुवांचा अस्सल गाथा, भाग १-२. विनायक लक्ष्मण भावे. प्रस्तावना, पान ३. यापुढें भाव्यांच्या नांवानें उद्धृत केळेला मजकूर याच 
प्रस्तावनेंतील आहे. ] 






































१५. स्वतः छापिळेल्या गाथेच्या “*अस्सळपणाच्या” अभिनिवेश्ाच्या भरांत भाव्यांनीं प्रस्तुत गाथेवर 
जी निराधार व बह्दंशीं विपर्यस्त टीका केली आहे तिचें येथें निराकरण करणें क्रमप्राप्त आहे. कारण या 
गाथेविषयीं त्यांनीं निर्माण केलेले गैरसमज अवऱ्य दूर केले पाहिजेत. भाव्यांचें असें म्हणणें आहे कीं 
“प्रस्तावर्नेत होवटच्या वाक्यांत उल्लेखिलेल्या सरकारी सूचनेची म्हणजे 1 ॥/ 10 ।७80/03५06 ॥॥७ (8 











विषयानुक्रम 


ठा 1 ॥२वार्वणी8े 9 ॥0[ (0 ।|88/8 0७ ६५ ७/७/8 0 ४8586, 8४861 ९५७8 ॥. 8908688680 ॥॥१७७०७॥ या 
इषारतीची खोंच या संपादकांच्या मुळींच लक्षांत आलेली दिसत नाहीं. शक्‍य तो यत्न करून तुकारामाच्या 
कवनाचें अस्सल वळण, तें कसेंहि असलें तरी, तसेंच कायम ठेवावयाचे ही महत्त्वाची बाब लक्षांत न घेतां, 
हातीं आलेल्या प्रती आपल्या अकलेप्रमाणें मखलाशी लढवून “शुद्ध करण्याच्या” भानगडींत हे संपादक 
पडले आहेत. या कारणानें अस्सलपणाच्या दृष्टीनें हा ग्रंथ किती कवडीमोल झाला आहे हें ज्याला 
शिवकालीन मराठी हस्तलेखांचा थोडासा तरी परिचय आहे त्याच्या सहज लक्षांत येईल.” तसेंच भावे पुढें 
म्हणतात कीं, “आतां ही गाथा ज्या रूपांत छापली गेली आहे त्याबद्दल इतकेंच म्हणावयाचे आहे कीं, 
यांतील शब्द व शब्दांची रूपें पार पालटून अर्वाचीन केलीं गेलीं आहेत. तसेंच या प्रतीच्या प्रकाशकांनीं मूळ 
अभंगांचे लेखनहि आपले समजुतीप्रमाणे सुधारून व दुरुस्त करून शुद्ध केलें आहे.” भावे जिला सरकारी 
सूचना किंवा इषारत म्हणतात ती तशी नसून सरकारनें ज्यांच्यावर निर्णय सोंपविला होता त्या 
डायरेक्टरांच्या सल्ल्यानें संपादकांनींच ठराविलेलें धोरण होतें हें मूळ वाक्यावरून स्पष्ट होतें. या धोरणाची 
खरी “खोंच” अश्लील समजल्या जाणाऱ्या भागाविषयीं होतीं. शंकर पांडुरंग पंडित हे कांहीं साधेसुधे 
पदवीधर नव्हते. हस्तलिखितांवरून संहिता कशी तयार करावयाची याची झास्रशुद्ध पद्धति त्या काळीं 
त्यांच्या इतकी फारच थोड्या विद्वानांना अवगत असेल हें त्यांनीं संस्कृत, प्राकृत, वैदिक ग्रंथांच्या ज्या 
अनेक संहिता तयांर केल्या त्यांवसन जगजाहीर झालें आहे. शिवाय ग्रँटसाहेबासारख्या तुकारामप्रेमी 
व्यासंगी अधिकाऱ्याने सरकारी “सूचनेचा” अनादर होऊं दिला नसता. हस्तलिखितांतले शब्द व रूपें 
पालटलीं, किंवा मूळ अभंगाचे लेखन आपल्या अकलेप्रमाणें मखलाशी लढवून सुधारून व दुरुस्त करून 
“गुद्ध" केलें असें संपादकांनीं कोठेंच म्हटलें नाहीं; व मूळचीं हस्तलिखिते समोर नसल्यामुळें भाव्यांच्या ह्या 
विधानाला संपादकांच्या म्हणण्याखेरीज दुसरा आधार असणें शक्‍य नाहीं. मराठी मुखपृष्ठावरील “विष्णु 
परशुराम शास्त्री पंडित यांनीं शंकर पांडुरंग पंडित यांच्या साह्याने श्युद्ध करून छापण्याकरितां तयार केली” 
या मजकुरांतील “शुद्ध करून” या शब्दप्रयोगाने भाव्यांनीं आपला निष्कारण गैरसमज करून घेतला आहे. 
“अुद्ध करून छापण्याकरितां तयार केली” हा शब्दप्रयोग इंग्रजी मुखपृष्ठावरील “60180” या शब्दाचा 
समानार्थक म्हणून वापरिला आहे हें उघड आहे. [मूळचीं दोन्ही मुखपृष्ठे दुसऱ्या भागाच्या परिशिष्टांत दिलीं आहेत.] ह्याचा 
अर्थ असा नव्हे कीं भाव्यांना वाटलें त्या तर्‍हेच्या दुरुस्त्या, सुधारणा, फेरफारादि उळटापालटी संपादकांनीं 
केल्या. शब्द तोडले व सर्वमान्य शुद्धलेखनाचे नियम पाळले हें संपादकांनीं जाहीर केलें आहे; व त्याचें 
कारणही त्यांनीं दिलें आहे तें हें कीं, देहू प्रत व वारकऱ्यांतील प्रमुखांनीं मान्य केळेली अभंग म्हणण्याची 
“संहिता' पद्धति हीं दोनही शुद्धळेखनाच्या नियमांना अनुकूलच होतीं. तरी पण संपादकांनी स्पष्ट खुलासा 
केला आहे कीं तुकारामाचे विशिष्ट प्राकृत शब्द व संस्कृत शब्दांचे अपभ्रंश जसेच्या तसेच ठेविले आहेत. 
तळटीपांकडे लक्ष दिलें असतां हें सहज कळेल कीं संपादकांनीं बारीकसारीक सुद्धां फेरफार करण्याचें 
टाळले आहे. संताजीच्या वहींतळें शुद्धलेखन म्हणजेच तुकारामार्चे शुद्धळेखन, व तें शिवकालीन 
आदर्डलेखन, हीं समीकरणेंच आधीं चुकीची आहेत; व तसल्या लेखनांच्या. अभावीं संहिता कवडीमोल 
ठरवावयाची असेल तर आज प्रचलित असलेले एकनाथी भागवत, वामनी ग्रंथ, व बह्चंशीं रामदासी ग्रंथ 
हातांतच धरावयास नकोत. तुकाराम अडाणी होता व त्याला शुद्ध लिहितां येत नसे म्हणून त्याचें अस्सल 
लिखाण शुद्धळेखनाला अनुसरून असणेंच असंभवनीय असें जर भाव्यांना सुचवावयार्चे असेल तर गोष्ट 
निराळी. “घे गे बाइले लिहिलें” इत्यादि अभंग व “बालबोध अक्षरें लिहावीं पाहीं । हा मागें अभ्यास नव्हता 
कांहीं । कोऱ्या कागदांची करूनि वही । स्वमती लिही आपुल्या ।” हें महिपतीचें अवतरण तळटीपांत देऊन 
सुद्धां “तुकारामास लिहितां येत होतें हें अगदीं निःसंशय आहे, परंतु स्वतःचेंच कवित्व तो लिहून ठेवीत 
असेल असें वाटत नाहीं,” ह्या भाव्यांनीं काढिलेल्या निष्कर्षाएवढाच तुकारामाच्या शुद्धलेखनाविषयींचा 
त्यांचा तर्क अप्रतिष्ठ आहे. अंब्रुत, नारायेण, काये, दरुषण इत्यादि रूपें तश्ींच न छापल्यामुळे शिवकालीन 





























































































































विषयानुक्रम 





सोवळ्या पंक्तींत भ्रष्टाकार होतो असें वाटत नाहीं. परमाणूचा पर्वत करण्यासारखे हे कांहीं--पांगारकरांचा 
शब्द योजावयाचा म्हणजे-“डोंगराएवढे” फेरफार नाहींत. शिवाय हें ध्यानांत ठेविलें पाहिजे कीं 
तुकारामाचे अभंग कांहीं पढिक विद्वानांकरितां बंदिस्त पुस्तकांत बंदींत घाळून ठेविलेले नव्हते. ते पाठ 
म्हणण्याची वारकऱ्यांत अखंड परंपरा होती. ह्या “संहिता” परंपरेचें महत्त्व ओळखून तिला अनुसरून 
शुद्धलेखन छापिलें यांत संपादकांनीं संशोधनाचा अपराध केला असें म्हणतां येणार नाहीं. सारांश, प्रस्तुत 
गाथेत संपादकांनीं तुकारामाची अस्सल शब्द-रूपें अबाधित राखिलीं आहेत; व त्यांनीं मूळ अभंगांचे लेखन 
सुधारिलें किंवा दुरुस्त केलें हा भाव्यांचा अवास्तव आरोप सर्वस्वी निराधार आहे. 


























१६. भाव्यांनीं असेंही भासवावयाचा उठावदार प्रयत्न केला आहे कीं ज्या देहू, तळेगांव, व कडूस 
प्रतींवर ही गाथा आधारिली आहे त्या प्रतीच मुळीं अलीकडल्या होत्या. आपला नाहक गैरसमज करून 
घेतल्यामुळें त्यांना हा आभास झाला. देहू आणि तळेगांव या दोनही प्रती दुर्दैवाने आज उपलब्ध नसल्यामुळें 
त्या स्वतः तपासून अनुमाने काढणें अशक्य झालें आहे. “असें सांगतात,” “असें दिसतें,” इत्यादि 
सावधगिरीचे शब्द योजून शंकर पांडुरंग पंडितासारख्या संशोधकाने या प्रतींचें जें वर्णन केलें आहे तें 
यथातथ्य मानून आपण परमार्थानेंच घेतलें पाहिजे. भाव्यांच्या तर्कालाही त्या व्यतिरिक्त दुसरा आधार 
नव्हता. देहू प्रत ही तुकारामाच्या हयातींतच लिहिली होती असें विधान संपादकांनीं कोठेंच केलें नाहीं. 
महादेवबावाचें वय लक्षांत घेतां ती प्रत तुकारामाच्या निर्याणानंतरच केली असली पाहिजे हें उघड आहे. ती 
महादेवबावाच्या हातची नसून अगदीं अलीकडील व फार कमी दर्जाची होती हें शाबीत करण्याकरितां 
भाव्यांनीं खालील कारणें दिलीं आहेत-(१) “महादेवबावाचा विशेष ओढा भक्‍क्तिमार्गाकडे होता असें दिसत 
नाहीं.” (२) “महादेवबावानें तुकोबाचे अभंग लिहिळेळे असते तर महिपतीला ही गोष्ट खास कळली 
असती, व तो तसा उल्लेख आपल्या ग्रंथांत अवशय करता.” (३) “या देहू प्रतीसंबंधीं संपादक आणखी असें 
लिहितात कीं, ही प्रत एकाच हस्ताक्षराने लिहिलेली नसून हींत एकापेक्षां जास्त अशीं भिन्न भिन्न हस्ताक्षरें 
आढळतात. शिवाय या प्रतींतील शब्द तोडलेले आहेत (५/०/5 ॥8/8 0७81 59808/8180 ७/ 909099) 
आणि हिचे लिखाण शुद्धलेखनाच्या (इ. स. १८६९ मधील?) सर्वमान्य नियमांप्रमाणे बिनचूक आहे. मला 
वाटतें कीं, या वर लिहिलेल्या बाबी ही वही अगदीं अलीकडली आहे हें निभ्रांतपणें सिद्ध करण्यास पुरेशा 
आहेत.” (४) “एकंदरींत ही देहूची हस्तलिखित प्रत एक-हातारने लिहिलेली नसून तींत एकापेक्षां जास्त 
वळणें आहेत, असें संपादक लिहितात. शिवाय या प्रतींत दुरुस्त्याहि केलेल्या आहेत. म्हणजे मूळ प्रत 
अगदीं निर्भेळ अस्सल व शुद्ध नसून तींत दुरुस्ती करणें हें त्या. लेखकास अवऱ्य वाटलें होतें. या अशा 
अंतःस्थ बाबींवरून या गाथेच्या संपादकांस देहू येथें मिळालेली प्रत बावनकञ्ीी नसून फार कमी दर्जाची 
होती हें उघड दिसतें.” 



























































१७. या चार मुद्द्यांपैकीं दोन केवळ वादाकरितां उपस्थित केलेळे अतएव फोल, आणि दोन केवळ 
विपर्यस्त समजामुळे उद्भवलेले म्हणून गैरलागू आहेत. तुकारामाने मुलांना संपत्तीचा वारसा कांहीं ठेविला 
नव्हता. पण ज्या अमोलिक काव्यसंपत्तीची कीर्ति सगळ्या महाराष्ट्रभर पसरली होती तिचा “ज्येष्ठभाग” 
म्हणून तरी महादेवबावानें स्वतःची प्रत तयार करणें यांत अस्वाभाविक असें कांहींच नाहीं. भगवद्भक्‍्तीपेक्षां 
पितृभक्तीच्याच प्रेरणेने हें कार्य कोणाही सुपुत्राने केलें असतें या गोष्टीचा महिपतीनें उल्लेख करावा अक्ली 
भाव्यांची अपेक्षा कां होती हें कळत नाहीं. तुकारामाच्या हयातींत टाळकरी व लेखक म्हणून जे त्याची सेवा 
करीत त्यांचाच भहिपतीने उल्लेख केला आहे. महादेवबावा हा तुकारामाचा लेखक होता असें संपादकांचे, 
नव्हे कोणाचेंच, म्हणणें नाहीं. तुकारामाच्या निर्याणानंतर त्याच्या लिखाणाच्या प्रती कोणी उतरून 
काढिल्या या विषयाकडे महिपतीला लक्ष देण्याचें प्रयोजनच नव्हतें. भाव्यांनीं वर दिलेल्या तिसऱ्या मुद्द्याची 


























विषयानुक्रम 





उभारणी संपादकांच्या इंग्रजी निवेदनाच्या विपरीत समजावर केली आहे. देहू प्रतींत शब्द तोडलेले आहेत 
व तिचें लिखाण (संपादनकाळांतील) प्रचलित शुद्धलेखनाच्या सर्वमान्य नियमांप्रमाणे बिनचूक आहे हें 
वर्णन संपादकांच्या अंगीं चिकटविण्यांत भाव्यांनीं केवळ अन्याय केला असें म्हणण्यापेक्षां इंग्रजी 
वाक्‍्यप्रणाळीचा अर्थ त्यांच्या ध्यानीं आला नाहीं असें म्हणणें कदाचित्‌ अधिक न्याय्य होईल. हें वर्णन 
गाथेच्या छपाईचे आहे, देहू प्रतीचें नव्हे, हें उघड आहे; व “देहू प्रत व अभंग म्हणण्याची वारकऱ्यांची 
“संहिता' पद्धति ह्या दोहोंची श्ुद्धळेखनाला अनुकूलता होती” या लगेच पुढें आलेल्या वाक्याने ते आणखी 
स्पष्ट केलें आहे. तसेंच एकापेक्षां जास्त अज्रीं भिन्न भिन्न अक्षरें देहू प्रतींत आढळतात हें विधान अतिव्याप्तीनें 
दूषित झालें आहे. संपादकांनीं एवढेंच नमूद केलें आहे कीं, देहू प्रतीच्या लेखकार्चे हस्ताक्षर कधींकधीं 
कडूस प्रतींत व कडूस प्रतीच्या लेखकाचे हस्ताक्षर कधींकधीं देहू प्रतींत आढळतें. हस्ताक्षरांचा हा 
अन्योन्यसंबंध लेखकांचे समकालीनत्व दाखविण्यासाठी सांगितला आहे. देहू प्रतींत अभंगांच्या क्रमांत 
दुरुस्त्या केल्या आहेत त्या मूळ लेखकाच्या हस्ताक्षरांत आहेत किंवा कसें हें संपादकांनीं सांगितलें नाहीं. 
कदाचित्‌ तळेगांव प्रतीला अनुसरून त्या मागाहून केल्या असें जरी गृहीत धरलें तरी तेवढ्याने मूळ 
लिखाणाच्या प्राचीनत्वाला बाध येत नाहीं. त्रिबक कासारानें संज्लोधनाचे परिश्रम करून ठरविलेला 
अभंगक्रम देहू प्रत ज्यांनीं जतन करून ठेविली होती त्यांना अधिक ग्राह्य वाटला असेल. आपण तळेगांव 
प्रतीचा क्रम स्वीकारिला, व तो देहू प्रतीच्या मूळच्या क्रमापेक्षां कांहीं स्थळीं भिन्न होता, हें संपादकांनी स्पष्ट 
केलें आहे. पण त्यामुळे देहू प्रतीचा अस्सलपणा गौण कसा होतो व तिचा दर्जा कमी कसा ठरतो हें समजत 
नाहीं. असो. संपादकांनीं ही प्रत नक्की महादेवबावाच्या हातचीच होती असा दावा छातीठोकपर्णे मांडला 
नाहीं. तुकारामाच्या वंशांत ती जतन करून ठेविली होती या गोष्टीचें महत्त्व आपण विसरतां कामा नये. 
निजधनाचा अभिमान धरणाऱ्यांनीं सुद्धां ती तुकारामाच्या नांवावर खपविण्याचा प्रयत्न केला नाहीं. 
संपादकांना गंगाधर मवाळाच्या प्रतीशीं ती समकालीन दिसली. अश्ा परिस्थितींत कुळांत चालत आलेली 
परंपरा खोटी म्हणून दूर सारण्यास प्रबळ प्रमाणें पाहिजेत. 






















































































१८. कडूस प्रतीविषयीं सुद्धां भाव्यांनीं वरील प्रकारचींच चुकीचीं व संशयग्रस्त विधार्ने केलीं आहेत. 
ती प्रत गंगाधर मवाळाच्या हातची समजली जात असे हें पुरें माहीत असून सुद्धां “कडूस येथील कोणा 
मवाळ नांवाच्या ब्राह्मण कुटुंबांतील” असें आरंभींच तिचें वर्णन करून पहिल्या भेटीलाच ओळख न दाखवून 
तिची प्रतिष्ठा कमी करण्याचा भाव्यांनीं प्रयत्न केला आहे. पुढें त्या प्रतीचा विस्ताराने विचार करतांना जीं 
संशयखोर आणि मोठीं चमत्कारिक विधानें भाव्यांनीं केलीं आहेत, त्यांचा मुख्य हेतु हाच दिसतो कीं स्वतः 
पुरस्कृत केलेल्या संताजीपेक्षां तुकारामाचा लेखक म्हणून श्रेष्ठ मानला गेळेला जो गंगाधर मवाळ त्याच्या 
लिखाणाचा प्रस्तुत गाथेने थोडासा घेतलेला आधारही हिरावून घ्यावा. भावे म्हणतात :-- “चौथी म्हणजे 
कडूस येथील प्रत. ही चौदा टाळकऱ्यांपैकीं गंगारामबुवा मवाळ यांचे येथील प्रत होय. प्रत म्हणण्यापेक्षा 
“एक वही” असें म्हणणें सत्याला जास्त धरून होईल. कारण संपादकांना सर्व वह्या न मिळतां मवाळाकडून 
एकच वही, आणि तीहि कांहीं दिवस, मिळालेली दिसते. हिचा भाग १ पृ. ७४२ अभंग २२४७ या छापील 
गाथ्याच्या दोन्ही भागांत मिळून पृ. १२९ ते पृ. ३२४ म्हणजे सुमारें दोनशें पृष्ठांपुरताच अधून मधून कांहीं 
पाठभेद दाखल करण्यापुरता उपयोग केलेला दिसतो. [मूळांत हें वाक्य असेंच छापलेले आहे.] पण संपादकांच्या 
म्हणण्याप्रमार्णे त्यांना मिळालेल्या कडूस येथील वहींतील अक्षराचे वळण सर्वभर येथून तेथून एक नसून 
कांहीं ठिकाणीं भिन्न भिन्न आहे. म्हणजे हीहि प्रत गगाधरबुवा मवाळ यांचेच हातची अस्सल असेल असें 
दिसत नाहीं. मवाळांच्या येथें असलेल्या वहीला अजूनहि ते ओंवळ्यानें शिवूं देत नाहींत. तेव्हां त्यावेळीं तरी. 
त्यांनीं त्यांच्या येथील अस्सल प्रत या संपादकांचे स्वाधीन केली असेल असें मुळींच वाटत नाहीं. फार तर 
एखादी नक्कल त्यांनीं कांहीं दिवस दिली असावी. कोणी सरकारी नोकरामार्फत हस्तलेख मिळविण्याचा 


















































विषयानुक्रम 





यत्न केला असतां महाराष्ट्रांत काय काय प्रकार घडतात याचा अनुभव संशोधकांना आहेच. मवाळांच्या 
प्रतीसंबंधें पुढें थोडे लिहावयाचे आहेच. तेव्हां तूर्त इतकेंच म्हणून ठेवतों कीं, मवाळांकडील अस्सल प्रत या 
गाथेच्या संपादकांस मिळाळेली दिसत नाहीं; आणि कदाचित ती मिळाली असली तरी तिचें महत्त्व त्यांचे 
मनांत नीटसें उतरले नाहीं, व तिचा योग्य उपयोग त्यांनीं करूंनहि घेतला नाहीं.” 














१९. सत्यदुष्ट आणि तर्कदुष्ट वादाचा असला दुसरा नमुना क्वचितच पाहावयास मिळेल. संपादकांना 
गंगाधर मवाळाची समग्र प्रत मिळाळी नसून एकच वही मिळाली होती हें अजब “सत्य” भाव्यांना कोठें 
गवसलें कोण जाणे! मवाळ मंडळी पूजेंतील प्रत बाहेर द्यावयास नाखूष असतात ही गोष्ट खरी; म्हणूनच 
संपादकांस ती अधिक वेळ जवळ ठेवितां आली नाहीं. भावे सुचवितात त्याप्रमाणें जर संपादकांकडे नक्कलळच 
दिली होती तर ती बेमुदत ठेवण्यास कांहींच हरकत नव्हती. पढरपूरच्या गाथेची नक्कल मिळाली असें 
ज्यांनीं प्रांजलपणणे लिहिलें त्यांनीं मवाळाच्या प्रतीचीहि नक्कलच होती हें लपवून कां ठेवावे? व असली 
सत्याची छपवेगिरी त्यांच्या पदरीं बांधावयास आधार काय? विष्णुशास्त्री पंडित हे त्या काळीं सरकारी नोकर 
नव्हते हें भावे विसरलेले दिसतात. व सरकारी नोकरांनी हस्तलिखिते मिळविण्याकरितां केलेल्या 
प्रयत्नांविषयींच्या वक्रोकक्‍्तीरनें या बाबतींत मवाळ घराण्याच्या सत्यनिष्ठेची व पंडितद्वयाच्या सुज्ञतेची 
विनाकारण टवाळी झाली आहे. संपादकांना या प्रतीचे महत्व नीटसें कळलें नव्हतें, व त्यांनीं तिचा योग्य 
उपयोग करून घेतला नाहीं ही टीका अगदी असमर्थनीय आहे. गंगाधर मवाळाच्या हस्तलेखार्चे महत्त्व 
संपादकांनीं पूर्णपणें जाणिलं होतें; त्यांनीं ती प्रत काळजीपूर्वक तपासून अभंगांचा क्रम, लेखनपद्धति, 
हस्ताक्षर इत्यादि बाबींबद्दल आपली खात्री करून घेतली; पण अधिक वेळ ती वापरावयास मिळाली नाहीं 
म्हणून त्यांचा निरुपाय झाला. दोनशें पृष्ठांत कडूस प्रतींतील पाठ किती ठिकाणीं दिले आहेत हें वाचकांनीं 
स्वतः पहावें; म्हणजे “अधून मधून कांहीं पाठभेद” देण्यापुरताच त्या प्रतीचा उपयोग केला हें भाव्यांचें 
विधान येथवर परामर्ज घेतलेल्या त्यांच्या इतर कित्येक विधानांप्रमाणेंच हब्दलाघवी आहे याची त्यांस खात्री 
पटेल. 



























































२०. कडूस प्रतीच्या अस्सलपणाची व गुणावगुणांची चर्चा अन्यत्र विस्ताराने केळी जाईल. [पुढे 
परिच्छेद २९ मध्यें उल्लेखिलेल्या तुकारामचरित्रांत.] या ठिकाणीं एवढेंच सांगितलें म्हणजे पुरे कीं खुद्द भाव्यांनीं या 
प्रतींतले कांहीं कांहीं पाठ चांगळे आहेत हें कबूल केलें आहे. आज उपलब्ध असलेली कडूस प्रत जुन्या 
एखाद्या वहीवरून नकललेली असावी असें जरी त्यांचें मत असलें तरी असल्या सर्व जुन्या नकला 
तुकारामबावांनीं अभंग कोणत्या क्रमाने रचिले असावेत त्या क्रमासंबंधीं तर्क बांधण्यास फार उपयोगी आहेत 
हेंही त्यांना मान्य आहे. कडूस प्रतीचा क्रम देहू प्रतीप्रमाणेंच होता. तेव्हां क्रमाच्या बाबतींत तरी सर्वसाधारण 
जुनी परंपरा प्रस्तुत गाथेनें स्वीकारिली आहे असें म्हणावयास हरकत नाहीं. 





























२१. तळेगांव प्रतींत देखील बहुझः तोच क्रम सांपडला. “ती नीटनेटकी लिहिली असल्यामुळे 
तिचाच मुख्यत्वे उपयोग करणें संपादकांस फार सोयीचे, कमी मेहनतीचे, व साधारणपणें सोपें असें वाटलं” 
हें भाव्यांचें निदान पंडितद्वयासारख्या विद्वज़नांविषयीं क्र्जुता दर्शवीत नाहीं. त्रिवक कासार हा 
तुकारामानंतर सुमारें शंभर वर्षांनीं (इ. सन १७५० च्या पुढें) साक्षेपी संशोधक म्हणून प्रसिद्धि पावलेला 
लेखक होता असें दिसतें. तो तळेगांवचा असल्यामुळे, देहू व आसमंतांतील प्रदेशांत उपलब्ध असलेलीं 
हस्तलिखिते त्याच्या अवळोकनांत आलीं असलीं पाहिजेत. ज्याने अभंग गोळा करण्यांत चाळीस वर्षे 
घालविलीं त्यानें तुकारामाच्या लेखकांनी तयार केलेल्या प्रती किंवा अंबाजी सारख्याकडे असलेला संग्रह हे 
तपासून पाहिले नसतील हें संभवत नाहीं. “अर्थात्‌, अभंग मिळाले तसे उतरून न घेतां त्रिबकाने आपल्यास 




















विषयानुक्रम 





योग्य वाटली तशी ढवळाढवळ करून (तळेगांव) प्रत तयार केली” या भाव्यांच्या अनुमानाला 
दोषान्वेषणाशिवाय दुसरा आधार दिसत नाहीं. देहू भागांत त्रिबक कासाराची प्रतिष्ठा मोठी होती असें 
दिसतें. त्रिबक कासारार्ने शके १७११ मध्ये लिहिलेली ज्ञानेश्वरीच्या नवव्या अध्यायाची एक प्रत देहूचे श्रीधर 
नथुराम गोसावी यांजपाक्ीं आहे. “यथा प्रत्यय तथा लिख्यते” अशी प्रतिज्ञा त्याने लिहून ठेविली आहे. तेव्हां 
त्याने अभंगांच्या मूळच्या क्रमांत किंवा पाठांत मनमानेळ तशी ढवळाढवळ केली असेल हें सहसा संभवत 
नाही. देहू प्रतींत त्याचा क्रम मागाहून स्वीकारण्यांत आला. देहू प्रत जर पुढेंमागे उपलब्ध झाली तर 
अस्सल क्रम ठरविण्यांत तिच्या मूळच्या क्रमाचा उपयोग करतां येईल. पाठनिर्णयाच्या वादग्रस्त स्थळीं देहू 
प्रतीलाच संपादकांनी प्राधान्य दिलें होतें. 


























२२. संपादकांचें निवेदन व भाव्यांनीं त्यावर घेतलेल्या आक्षेपांचे निराकरण यांतून निघणारा 
तात्पर्यार्थ आतां थोडक्यांत सांगतां येईल. जोंवर (१) तुकारामाने स्वहस्ते लिहिलेली समग्र गाथा, किंवा 
(२) तुकारामाने स्वमुखें सांगितलेल्या काव्याची त्याच्या समक्ष लिहिलेली प्रत, किंवा (३) तुकारामाने पसंत 
करून मान्य केली होती असें लेखादि पुराव्यावरून निःसंशय शाबीत झालेली प्रत, या तिहींपैकीं कोणतेच 
साधन उपलब्ध नाहीं, तोंवर जीं हस्तलिखिते तुकारामाच्या अधिकाधिक नजीक जाऊन पोंचतात, व ज्यांचे 
लेखक अस्सलाशीं प्रतारणा करण्याचा कमींतकमी संभव, अशा हस्तलिखितांवरच संशोधकांस विसंबून 
राहावें लागणार. प्रस्तुत गाथेला ज्यांचा आधार घेतला तीं तीन देहू, तळेगांव व कडूसचीं हस्तलिखितें या 
प्रकारच्या हस्तालिखितांतील सर्वोत्कृष्ट होतीं. पंढरपूर परंपरेच्या पाठदिकांचाहि या गा्थेंत परिपूर्ण अंतर्भाव 
केला आहे. तेव्हां या गाथेनें तुकारामसंशोधनाचा भरभक्कम पाया घातला असेंच म्हटलें पाहिजे; पुढील 
संशोधनाची उभारणी याच पायावर करतां येईल. अभ्यासक्रमाला या गाथेवांचून कार्याचा आरंभच करतां 
यावयाचा नाहीं. विशेषतः देहू आणि तळेगांव या मूळ प्रती आज तरी उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांचा उपयोग या 
गाथेमार्फतच काय तो करून घेतां येईल. 






































२३. पंडितांच्या या गाथेनंतर प्रसिद्ध झालेल्या गाथांत मूळ हस्तलिखितांवरून छापलेल्या अशा 
फक्‍त तीनच आढळतात. बाकी बहुतेक या गाथेवरच आधारलेल्या दिसतात. माडगांवकरांनीं मुंबईत १८८६ 
सालीं प्रसिद्ध केलेली गाथा यांपैकींच होय. सप्तक्र्षी व मोतीवाळे (१८९६) यांनीं “माडगांवकर व 
इंदुप्रकाशचे मालक यांच्या गाथेच्या प्रतीचा वेळोवेळीं उपयोग घडला” असें, व निर्णयसागर (१९०३) 
गाथेच्या संपादकांनी “इंदुप्रकाशगाथेचा हें पुस्तक तपासतांना फार उपयोग झाला” असें मान्य केलें आहे. 
दामोदर सावळाराम आणि मंडळीनें १९०२-३ सालीं याच इंदुप्रकाश गाथेत दुबार झालेले अभंग कमी 
करून व त्यांत नसलेले इतर ठिकाणचे मिळवून एक गाथा दोन भागांत छापिली. तुकाराम तात्यांनीं १८८९ 
सालीं मुंबईत दोन भागांत ८४४१ अभंगांची जी बृहत्‌-गाथा प्रसिद्ध केली तिला कोणत्या हस्तलिखिताचा 
आधार घेतला होता तें कळण्यास मार्ग नाहीं. प्रस्तावर्नेत त्यांनीं जे खाळीलप्रमाणें निवेदन केलें आहे तें सारें 
मोघमच आहे :-- “प्रस्तुत, पुष्कळ परिश्रम व शोध करून आम्हांस मिळालेल्या व पूर्वी कितीएक 
लहानमोठ्या पुस्तकांतून छापून प्रसिद्ध झालेल्या अभंगांचा या पुस्तकांत संग्रह केला आहे. अभंगांच्या 
जितक्या हस्तलिखित प्रती आम्हांस मिळाल्या त्यांत व वर लिहिल्याप्रमाणे पूर्वी छापून प्रसिद्ध झालेल्या 
अभंगसंग्रहांत विषयाप्रमाणे निरनिराळीं प्रकरणें पाडलेलीं नाहींत.......” आवटे यांनीं गाथापंचकांत 
छापिलेली गाथा “श्री नानामहाराज साखरे यांच्या संग्रहांतील पुरातन हस्तलिखित वह्यांवरून पाठ दुरुस्त 
करून तयार केली” असें दिसतें; पण ह्या पुरातन हस्तलिखितांचें वर्णन सांपडत नाहीं. विष्णुबोवा जोगांनीं 
१९०१ सालीं तयार केलेली व आवटे यांनीं छापिळेली गाथा गणपत कृष्णाजीच्या गाथेवर आधारलेली 









































विषयानुक्रम 








दिसते. विष्णुबोवांनीं पुढें तयार केलेल्या आवृत्तींत सांप्रदायिक पाठांसंबंधाच्या राहिलेल्या चुका दुरुस्त 
केल्या; त्या अस्सल हस्तलिखितांच्या आधारें केल्या किंवा कसें याचा खुलासा सांपडत नाहीं. 





२४. ज्या तीन गाथा मूळ हस्तलिखितांवरून छापिल्या त्यांतील एक आर्यभूषण छापखान्यानें १९१३ 
सालीं पुण्यांत प्रसिद्ध केली. ही आवृत्ति हरिभक्तिपरायण बाबुराव हरि देवडीकर यांचे साहाय्यानें पंढरपूर 
येथील गंगूकाका शिरवळकर यांच्यापाज्ीं असलेल्या प्रासादिक पोथीवरून तयार केलेली आहे. ही वही 
श्रीक्षेत्र पढरपूर येथे प्रल्हादभाऊ बडवे यांच्याकडे होती. देवानें बडव्यांच्या स्वप्नांत येऊन सांगितल्याप्रमाणें 
गंगूकाका शिरवळकरांस मिळाली. (१९१३ सालीं) या गोष्टीस ८०-८५ वर्षे झालीं असें संपादकांनीं निवेदन 
केलें आहे. याच गंगृतात्यांनीं स्वतः शुद्ध केलेली व पंढरपूरच्या इतर मठाधिपतींकडून शुद्ध करून घेतलेली 
प्रत पंडितानीं वापरिली होती, व त्या प्रतींतील न स्वीकारिलेले सर्व पाठ तळटीपांत दिळे आहेत, व अधिक 
अभंग शेवटीं छापिले आहेत. तेव्हां एका अर्थी आर्यभूषण गाथेचा प्रस्तुत गाथेत सर्वस्वी अंतर्भाव झाला आहे 
असें म्हणतां येईल. देहामुख व दांडेकर यांनीं संपादिलेल्या चित्रशाळेच्या गाथेत गंगूकाकांच्या पोथीचेच पाठ 
घेतलेले आहेत; पण अनुक्रमणिकेंत माळ्यांच्या वहीवरून घेतळेळे पाठही दिले आहेत. या माळ्यांच्या 
वहीवरून छापिलेली गाथा ही दुसरी सांप्रदायिक गाथा होय. ही १९१३ सालीं गोडबोले यांनी “ह. भ. प. 
देहूकर महाराज, भागवतबुवा बेळापुरकर, व वासकर यांच्या फडांतील वारकरी सांप्रदायिक ओळीची 
गाथा” या नांवानें प्रसिद्ध केली. तुकारामाचे पंढरपूर येथील वंशज ह. भ. प. सोपानकाका देहूकर यांचेकडे 
हिचें मूळ आहे असें समजतें. अर्थात्‌ तें हस्तलिखित देहू परंपरेंतील असलें पाहिजे; व त्या परंपरेंतील सर्वांत 
जुनें हस्तलिखित हा तर पंडितांच्या गाथेचा मुख्य आधार होता. 












































२५. तिसरी गाथा “तुकारामबुवांची अस्सल गाथा” या नांवानें विनायक लक्ष्मण भावे यांनीं शके 
१८४१--४२ (इ. स. १९१९-२०) सालीं दोन भागांत छापिली. तुकाराममहाराजांचे टाळकरी व लेखक 
संताजी तेली जगनाडे यांचे वहीबरहुकूम ही गाथा छापिली असें श्री. भावे यांनीं मुखपृष्ठावर नमूद केलें आहे. 
या वह्या कशा लिहिल्या गेल्या असाव्यात याविषयीं भाव्यांनीं कांहीं तर्क सुचविळे; पण निष्कर्ष असा काढला 
कीं “केव्हां तरी एकदम, थोडेच दिवसांचे मुदतींत, आणि तुकारामबुवांच्या मरणापूर्वी सुमारें तीन चार वर्षेच 
अगोदर, ह्या वह्या संताजीने लिहिल्या असाव्यात.” ते पुढें म्हणतात कीं, “संताजी हा तुकारामाच्या 
प्रीतींतला, त्याचा आवडता टाळकरी, नेहमीं त्याचे जवळ निकट सहवासांत असणारा, यामुळें या वह्या 
तुकारामबुवांच्या नजरेखाळूनहि गेल्या असल्या पाहिजेत हें उघड आहे. इतर टाळकऱ्यांनींहि त्या निःसंशय 
पाहिल्या असल्या पाहिजेत. आणि म्हणूनच तुकोबाच्या स्वदस्तुरच्या लेखाच्या अभावीं या प्रतीस मी 






































कांहीं निराळें असेल असें भाव्यांना वाटत नव्हतें. त्यांच्या मरते, तुकाराम स्वमुखें बोळत असतां संताजीर्ने या 
वह्या तयार केल्या असण्याचा संभव आहे. 


२६. भाव्यांच्या या गार्थेत कांहीं दुबार अभंग, कांहीं तुकयाबंधूचे इत्यादि अभंग जमेला धरून 
एकंदरींत १३२३ अभग आहेत. अर्थात्‌ ही गाथा समग्र नाहीं हें सांगणें नकोच. संताजीच्या वह्यांची विस्ताराने 
चर्चा अन्यत्र केली जाईल. त्या चर्चेचा निष्कर्ष स्थूलमानाने सांगावयाचा तो असा :-- (१) तुकारामाच्या 
मुखांतून निघत असलेली अभंगवाणी संताजीच्या या वह्यांत टिपून ठेविली असेल हें अगदीं असंभवनीय 
आहे; (२) या दोनही वह्या तुकारामाच्या हयातींत समग्र लिहिल्या नसून त्याच्या निर्याणानंतर लिहिल्या 
गेल्या आहेत हेंच अधिक संभवतें. परिच्छेद २२ मध्यें वर्णिलेल्या अस्सल साधनांत ह्या वह्यांचा समावेश 
करतां येणार नाहीं. पंडितांच्या प्रस्तुत गाथेस आधार मानिलेल्या साधनांप्रमाणें संताजीच्या वह्या हें एक 

















विषयानुक्रम 








दुय्यम साधन होय. शकाची नोंद असल्यामुळें इतर दुय्यम साधनांपेक्षां त्या वह्या तुकारामाच्या काळाला व 
परंपरेला जास्त जवळच्या असतील; व म्हणून तुकारामाची शुद्ध संहिता निश्चित करतांना या वह्यांतील क्रम 
व पाठ यांचा काळजीपूर्वक विचार केला पाहिजे. या वह्यांप्रमाणे, तुकारामाच्या घराण्यांत पूर्जेत असलेली 
२४८ अभंगांची वही, पंढरपूरचे श्री. सख्या हरि वैकुंठे यांजपाश्ीं असलेली वही, कडूंसास मवाळ 
घराण्याच्या मंदिरांत असलेलें हस्तलिखित, इत्यादि सर्व खासगी व सार्वजनिक संग्रहांत असलेलीं 
हस्तलिखितें तपासून, संख्या, क्रम व पाठ निश्चित करून पांगारकरांनीं अपेक्षा केल्याप्रमाणे “सर्वजनमान्य 
होईल असा एक नवीन गाथा परंपरेच्या व संज्लोधनाच्या अशा दुहेरी दृष्टीनें तयार झाला पाहिजे.” 
[श्रीतुकारामचरित्र. लक्ष्मण रामचंद्र पांगारकर (१९२०), प्रस्तावना, पान ५. ] 














२७. अशी शुद्ध संहितेची गाथा सिद्ध करण्यासाठीं प्रस्तुत पंडितांची गाथा उपलब्ध करून देणें 
अत्यावश्यक होतें. कारण, ती आज कैक वर्षे दुर्मिळ झाली होती, व जुन्या पुस्तकांच्या बाजारांत भारी 
किंमत देऊन सुद्धां मिळत नसे. तुकारामाच्या निर्याणाला तीनशे वर्षे पुरी झालीं त्या प्रसंगीं ती पुनः छापून 
प्रसिद्ध करावी असें स्वराज्यांतील लोकशाही मुंबई सरकारनें ठरविलें. हें “बुनादीचें साचें उजवणें* 
करण्याचें श्रेय मुंबईचे पंतप्रधान व शिक्षणमंत्री नामदार श्री. बाळ गंगाधर खेर यांस यांस सर्वस्वी दिलें 
पाहिजे. 

















२८. हं पुनर्मुद्रण मूळ गाथेबरहुकूम पानास पान या पद्धतीने केलें आहे; याचें कारण हें कीं अनेक 
ग्रंथांत पानांचे उल्लेख दिले आहेत, ते पाहणें अभ्यासकांस सोपें जावें. मूळ गार्थेत दिलेल्या अभंगांत ज्या 
केवळ छपाईच्या उघड दिसणाऱ्या चुका होत्या तेवढ्याच दुरुस्त केल्या आहेत; संहितेंत बाकी कोणतेही 
फेरफार केले नाहींत. कठीण इाब्दांच्या कोशांत मूळांत अर्थ दिले नव्हते अज्ञा कांहीं स्थळीं अर्थ दिले आहेत. 
अनुक्रमणिका अकारविल्ह्याप्रमाणें, मूळ गाथेत अभंगांचे आंकडे देण्यांत पुष्कळ चुका झाल्या होत्या त्या सर्व 
नीट करून, संख्या निश्चित करून बिनचूक बनविली आहे. गाथेच्या या पुनर्मुद्रित आवृत्तींतील अभंगांचा 
हिशेब येणेंप्रमाणें :- ४६०७ पर्यंत अभंगांचे आंकडे छापिळे आहेत. शुद्धिपत्रांत दर्शविल्याप्रमाणें २२३१-अ 
आणि ४१५४-अ असे दोन आणखी अभंग जमेला धरले असतां एकंदर संख्या ४६०९ होते. देहू व तळेगांव या 
प्रतींत ज्यांचा आरंभ सारखा झालेला नाहीं असे पंढरपूरच्या प्रतींतील (दुसऱ्या भागाच्या शेवटीं छापलेले) 
अभंग ३७, आणि पहिल्या भागांत पान ३८० व पान ५४० वर दिलेले रामेश्वरभटाचे एकूण अभंग ५, हे 
आणखी जमेला धरले म्हणजे अनुक्रमणिकेंत प्रविष्ट झालेल्या अभंगांची एकूण संख्या (४६०९--३७--५-)) 
४६५१ भरते. दुबार अंभग २० सांपडले [यांतील १९ अभंग अनुक्रमणिकेंत त्या त्या अभंगापुढें दाखविले आहेत. शिवाय ३७५२ हा अभंग 
३९५६ अभंगाचा दुबार आहे.]; ते उणे करतां बाकी ४६३१ अभंग उरतात. यांतील रामेश्वरभटाचे ५, तुकयाबंधूचे 
(कान्होबाचे) ९२, ब्रह्मानंद तुकयाचे ३ (?), एकाजनार्दनाचा १, व वामनाचा १ इतके उणे करतां, देहू, 
तळेगांव व पंढरपूर या तीनही प्रतींतील मिळून तुकारामाचे असे ४५२९ अभंग या गा्थेंत छापिळे आहेत. 
शुद्धिपत्राशिवाय गाथा छापतां आली पाहिजे होती. पण शुद्धिपत्र देतांना शुद्धाश्युद्धाद्वैतवाद न स्वीकारितां 
अगदीं बारीकसारीक अशुद्धें सुद्धां सूक्ष्मदृष्टीने शोधून दिलीं आहेत; हेतु हा कीं तुकारामाच्या वाणींत 
वाचकांपुढें अपपाठ ठेवण्याच्या पापापासून पूर्णपणें अलिप्त राहावें. 


















































२९. जनार्दन सखाराम गाडगीळ यांनीं लिहिलेलें तुकारामाचे इंग्रजी चरित्र व बहुधा त्यांनींच 
लिहिलेलें एक मराठी चरित्र अज्ञीं दोन चरित्रे मूळ गाथेला आरंभीं जोडिलीं होतीं. गेल्या ऐशीं वर्षांत 
तुकारामाच्या चरित्राला उपयुक्त असें बरेंच लिखाण झालें आहे. त्याचा परामर्श घेऊन तुकारामाचे चरित्र, 
काव्य, शिकवणूक व अभ्यास यांची सांगोपांग चर्चा करणारा एक प्रबंध पहिल्या भागांत द्यावयाची मनीषा 
होती. पण विस्तार व विलंब फार होऊं नये म्हणून तें तुकारामचरित्र स्वतंत्र छापून या गाथेच्या ग्राहकांस 











विषयानुक्रम 








गाथेचाच भाग म्हणून, निराळी किंमत न घेतां, द्यावयाचें ठरविलें आहे. त्याप्रमाणें तें लवकरच प्रकाशित 
होईल. तुकारामाने दिलेली सुविचाराची, सदाचाराची व समतेची शिकवण लोकांस सहज मिळावी म्हणून 
(चरित्रासुद्धां) गाथेची किंमत स्वस्त ठेविली आहे. लोकशिक्षणाचा हा प्रयोग उपयुक्‍त होवो अजी प्रार्थना 
करून ही प्रस्तावना संपवितों. 








पुरुषोत्तम मंगेश लाड 


विषयानुक्रम 


इ. स. १९५५ सालच्या आवृत्तीची 


प्रस्तावना 


१. तुकारामाच्या निर्याणाला तीनशे वर्षे पुरी झालीं त्या प्रसंगी (इ. स. १९५० सालीं) दोन भागांत 
छापून प्रसिद्ध केलेल्या आवृत्तीच्या सर्व सात हजार प्रती स्वल्पावधींतच संपल्या. पंढरपुरास आषाढी 
एकादशीच्या पावन लोकयात्रेंत एका दिवसांत एक हजार प्रती अक्षरहः हातोहात खपल्या. तुकारामाच्या 
लिखाणाचा पुरवठा मागणीपेक्षा सदैव कमी पडतो, तरी पण त्याची वाणी बहुजनांच्या मुखीं सारखी वाढतच 
राहाते, असें हें परमार्थशास्त्र दिसतें. 











२. अर्थात्‌ दुसरी आवृत्ति काढणें क्रमप्राप्त झालें. किंमत पूर्वीप्रमाणे माफक ठेवतां यावी या हेतूने या 
वेळीं गाथा अखंड क्रमानें छापून समग्र मजकूर एकाच पुस्तकांत सामावून घेतला आहे. शुद्धिपत्र कांहींसें 
आटोक्यांत आणतां आलें, व दुबार अभंगांच्या आणखी नव्या ओळखी [कांहीं दुबार अभंग शेवटील अनुक्रमणिकेंत त्या त्या 
अभंगापुढें दाखविळे आहेत; सर्वच तसे दाखविलेले नाहींत. तेव्हां सर्व दुबार अभंगांची संपूर्ण यादी एकत्र दिल्यास उपयुक्‍त होईल म्हणून 
अंकानुक्रमानें पुढील पानावर दिली आहे.] झाल्या, यापेक्षां या पुनर्मुद्रणांत नवें असें कांहीं नाही. 











३. मनाची हांव कितीहि असली तरी गेल्या पांच वर्षात लेखणीची प्रत्यक्ष धांव संकल्पित 
तुकारामचरित्राच्या पूर्वार्धापलीकडे जाऊं शकली नाहीं. हा पल्ला गांठला हीच देवाची कृपा होय. चरित्राच्या 
पूर्वार्धाचा हा भाग आतां या आवृत्तीच्या बरोबरच पण स्वतंत्रपणें प्रसिद्ध होत आहे. वाचकांची क्षमा तर अवशय 
मागितलीच पाहिजे. पण त्याहीपेक्षा आतां उत्तरार्धाचा अंत गाठण्याची शक्‍क्‍ति, यापुढें आणखी अंत न पाहतां, 
द्यावी एवढेंच देवापाज्ीं मागणे आहे. 














तुकारामबीज, शके १८७६. मंगेझा 
ड 1 पुरुषोत्तम मंगेड लाड 


१० मार्च १९५५. 


विषयानुक्रम 


॥ तुकारामाचे अभंग ॥ 
॥ श्रीविठ्ठलाय नमः ॥ 


॥ श्रीनिवृत्तिनाथाय नमः ॥ श्रीज्ञानेश्वराय नमः ॥ 
॥ श्रीराघवचैतन्यश्रीकेशवचैतन्य-- ॥ 
॥ श्रीबाबाचैतन्यसद्गुरुभ्यो नमः ॥ 


मंगलाचरण--अभंग ६. 





१. समचरणदृष्टि विटेवरी साजिरी । तेथें माझी हरी वृत्ति राहो ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥आणीक न लगे मायिक 
पदार्थ । तेथें माझें आर्त नको देवा ॥ ७ ॥ ब्रह्मादिक पदें दुःखाची शिराणी । तेथें दुश्चित [पं. तेथें चित्त झणी.] झणी 
जडों देसी ॥२॥ तुका ह्मणे त्याचें कळलें आम्हां वर्म । जे जे कर्मधर्म नाशवंत ॥३ ॥ 





र. सुंदर तें ध्यान [उभा विटेवरी असें बहुतांच्या ह्मणण्यांत आहे, परंतु तसें कोणत्याही पुस्तकांत आढळत नाहीं. ] ऊ्भें 
विटेवरी । कर कटावरी ठेवूनियां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तुळसीहार [दे. त. तुळज्ञीचे हार.-गळां तुळल्ीहार हाही पाठ ऐकण्यांत आहे.] 
गळां कासे पीतांबर । आवडे निरंतर [पं. आवडे निरंतर हेचि ध्यान.] तें चि रूप ॥ ७ ॥ मकरकुंडलें तळपती श्रवणीं । 
कंठीं कौस्तुभमणि विराजित ॥२॥ तुका ह्मणे माझें हें चि सर्व सुख । पाहीन श्रीमुख आवडीर्ने ॥३॥ 





३. सदा माझे डोळे जडो तुझे मूर्ती । रखुमाईच्या पती सोयरिया ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ गोड तुझें रूप गोड 
तुझें नाम । देई मज प्रेम सर्व काळ ॥ ७ ॥ विठो माउलिये हा चि वर देई । संचरोनि [पं. येऊनियां.] राहीं 
त्दृदयामाजी ॥२ ॥ तुका ह्मणे कांहीं न मागे आणीक । तुझे पायीं सुख सर्व आहे ॥३॥ 








४. राजस सुकुमार मदनाचा पुतळा । रविशशिकळा लोपलिया ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कस्तुरीमळवट 
चंदनाची उटी | रुळे माळ कंठीं वैजयंती ॥ ७ ॥ मुगुट कुंडले श्रीमुख शोभलें । सुखाचे ओतले सकळ ही ॥२ 
॥ कासे सोनसळा पांघरे पाटोळा घननीळ सांवळा वाइ्यानो ॥३ ॥ सकळ ही तुह्मी व्हा गे एकीसवा । तुका 
ह्मणे जीवा धीर नाहीं ॥४॥ 











५. कर कटावरी तुळसीच्या माळा । ऐसें रूप होळां दावीं हरी ॥१॥॥ ध्रु. ॥ ठेविळे चरण दोन्ही 
विटेवरी । ऐसें रूप हरी दावीं डोळां ॥ % ॥ कटीं पीतांबर कास मिरवली । दाखवीं वहिली ऐसी मूर्ती ॥२॥ 
गरुडपारावरी उभा राहिलासी । आठवे मानसीं तें चि रूप ॥ ३ ॥ झुरोनी पांजरा होऊं पाहें आतां । येई 
पंढरीनाथा भेटावया ॥४ ॥ तुका ह्मणे माझी पुरवावी आस । विनंती उदास करूं नये ॥५॥ 





६. गरुडाचें वारिकें कासे पीतांबर । सांवळें मनोहर कैं देखेन ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ बरवया बरवंटा घनमेघ 
सांवळा । वैजयंतीमाळा गळां शोभे ॥ ७ ॥ मुगुट माथां कोटि सूर्यांचा झळाळ । कौस्तुभ निर्मळ शोभे कंठीं ॥२ 
॥ ओतींव श्रीमुख सुखार्चे सकळ । वामांगीं वेल्हाळ रखुमादेवी ॥३ ॥ उद्धव अक्रूर उभे दोहींकडे । वर्णिती 
पवाडे सनकादिक ॥४ ॥ तुका ह्मणे नव्हे आणिकांसारिखा | तो चि माझा सखा पांडुरंग ॥५ ॥ ॥६॥ 








विराण्या-अभंग २५. 





७. वाळो जन मज ह्मणोत शिंदळी । परि हा वनमाळी न विसंबें ॥ १ ॥ सांडूनि लौकिक जालियें 
उदास । नाहीं भय आस जीवित्वाची ॥२ ॥ नाइकें वचन बोलतां या लोकां | ह्मणे जालों तुका हरिरता ॥३॥ 





८. आधिल्या भ्रतारें काम नव्हे पुरा । ह्मणोनि व्यभिचारा टेकलियें ॥ १ ॥ रात्रंदिस मज पाहिजे 
जवळी | क्षण [पं. क्षण एक निराळी.] त्यानिराळी न गमे घडी ॥ २ ॥ नाम गोष्टी माझी सोय सांडा आतां । रातळें 
अनंता तुका ह्मणे ॥३॥ 


९. हाचि नेम आतां न फिरें माघारी । बैसळें शेजारीं गोविंदाचे ॥१ ॥ घररिघी जालें पट्टराणी वळें | 
वरिलें सांवळें परब्रह्म ॥२॥ वळियाचा अंगसंग जाला आतां । नाहीं भय चिंता तुका ह्मणे ॥३॥ 








१०. नाहीं काम माझें काज तुह्मांसवें । होतें गुप्त ठावें केळें आतां ॥ १ ॥ व्यभिचार माझा पडिला 
ठाउका ।न सर ती लोकांमाजी जालें ॥२॥न धरावा लोभ कांहीं मजविशीं । जालें देवपिशी तुका ह्मणे ॥३॥ 








११. विसरलें कुळ आपुला आचार । पती भावे दीर घर सोय ॥ १ ॥ सांडिला लौकिक लाज भय 
चिंता । रातलें अनंता चित्त माझें ॥ २ ॥ मज आतां कोणी आळवाल झणी । तुका ह्मणे कानीं बहिरी जाले ॥३ 
॥ 





१२. न देखें न वोळें नाइकें आणीक । वैसला हा एक हरि चित्तीं ॥१॥ सासुरें माहेर मज नाहीं कोणी 
। एक केलें दोन्ही मिळोनियां ॥२ ॥ आळ आला होता आह्मी भांडखोरी | तुका ह्मणे खरी केली मात ॥३॥ 





१३. दुजा ऐसा कोण बळी आहे आतां । हरि या अनंता पासूनिया ॥ १ ॥ बळियाच्या आह्यी जालों 
बळिवंता । करूं सर्व सप्ता सर्वांवरी ॥२॥ तुका ह्मणे आह्मी जिवाच्या उदारा । जालों प्रीतिकरा गोविंदासी ॥ 
३॥ 








१४. क्षणभरी आह्मी सोसिलें वाईट । साधिलें अवीट निजसुख ॥ १ ॥ सांडी मांडी मागें केल्या 
भरोवरी । अधिक चि परी दुःखाचिया ॥ २ ॥ तुका ह्मणे येणें जाणें नाहीं आतां । राहिलों अनंताचिये पायीं ॥ ३ 
॥ 








१५. आह्यां आह्मी आतां वडील धाकुटीं । नाहीं पाठीं पोटीं कोणी दुजें ॥१ ॥ फावला एकांत एकविध 
भाव | हरि आह्यांसवे सर्व भोगी ॥२ ॥ तुका ह्मणे अंगसंग एके ठायीं । असों जेथें नाहीं दुजे कोणी ॥३ ॥ 





१६. सर्व सुख आह्मी भोगूं सर्व काळ | तोडियेलें जाळ मोहपाह ॥ १ ॥ याचसाठीं सांडियेळे भरतार | 
रातलों या परपुरूषाशीं ॥२॥ तुका ह्मणे आतां गर्भ नये धरूं । औषध जें करूं फळ नव्हे ॥३॥ 








१७. एका जिवें आतां जिणे जाळें दोहीं । वेगळीक कांहीं नव्हे आतां ॥ १ ॥ नारायणा आह्यां नाहीं 
वेगळीक । पुरविली हे भाक सांभाळिली ॥२॥ तुका ह्मणे जालें सायासाचें फळ । सरली ते वेळ काळ दोन्ही ॥ 
३॥ 








विषयानुक्रम 





१८. हासों रुसो आतां [त. आपुलें.] वाढवू आवडी । अंतरींची गोडी अवीट ते ॥ १ ॥ सेवासुखें करूं 
विनोदवचन । आह्मी नारायण एकाएकीं ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आह्मी जालों उदासीन । आपुल्या आधीन केला 
पति ॥३॥ 





१९. मजसवें आतां येऊं नका कोणी | सासुरवासिनी बाइ्यानो ॥१॥ न साहवे तुह्यां या जनाची कूट 
। बोलती वाईट ओखटें तें ॥२॥ तुका ह्मणे जालों उदास मोकळ्या । विचरों गोवळ्यासवें आह्यी ॥३॥ 





२०. शिकविलें तुह्मी तें राहे तोंवरी । मज [पं. माजी.] आणि हरी वियोग तों ॥१ ॥ प्रसंगी या नाहीं 
देहाची भावना । तेथें या वचना कोण मानी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे चित्तीं बैसला अनंत । दिसों । नेंदी नित्य अनित्य 
तें॥३॥ 








२१. सांगतों तें तुह्तीं अइकावें कानीं । आमुचे नाचणीं नाचूं नका ॥ १ ॥ जोंवरी या तुह्यां मागिलांची 
आस । तोंवरी उदास होऊं नका ॥२॥ तुका ह्मणे काय वांयांविण धिंद । पति ना गोविंद दोन्ही नाहीं ॥३॥ 





२२. आजिवरी तुह्यां आह्यां नेणपण । कौतुकें खेळणे संग होता ॥१ ॥ आतां अनावर जालें अगुणाची 
। करूं नये तें चि करीं सुखें ॥२॥ तुका ह्मणे आतां बुडविलीं दोन्ही । कुळे एक मनीं नारायण ॥३॥ 








२३. सासुरियां वीट आला भरतारा । इकडे माहेरा स्वभावें चि ॥१ ॥ सांडवर कोणी न धरिती हातीं । 
प्रारब्धाची गति भोगूं आतां ॥२॥न व्हावी ते जाळी आमुची भंडाई । तुका ह्मणे काई लाजों आतां ॥३॥ 








२४. मरणाही आधीं राहिलों मरोनी । मग केलें मनीं होतें तैसें ॥ १ ॥ आतां तुह्यी पाहा आमुचें नवल । 
नका वेचूं बोल वांयांविण ॥ २ ॥ तुका ह्मणे तुह्ली भयाभीत नारी । कैसे संग सरी तुह्या आह्यां ॥३॥ 


२५. परपुरुषाचें सुख भोगे तरी । उतरोनि करीं घ्यावें सीस ॥ १ ॥ संवसारा आगी आपुलेनि हातें । 
लावूनि मागुतें पाहूं नये ॥२॥ तुका ह्मणे व्हावें तयापरी धीट | पतंग हा नीट दीपासोई [पं. दीपावरी.] ॥३ ॥ 

२६. अइकाल परी ऐसें नव्हे बाई । न संडा या सोई भ्रताराची ॥१ ॥ नव्हे आराणुक लौकिकापासून । 
आपुल्या आपण गोविलें तें ॥२॥ तुका ह्मणे मन कराळ कठीण | त्या या निवडोन मजपाशीं ॥३॥ 








२७. आहांच वाहांच आंत वरी दोन्ही । न लगा गडणी आह्मां तैज्ञा ॥ १ ॥ भेऊं नये तेथें भेडसावूं कोणा 
। आवरूनि मना बंद द्यावा ॥२॥ तुका ह्मणे कांहीं अभ्यासावांचुनी । नव्हे हे करणी भलतीची ॥३॥ 








२८. बहुतांच्या आह्यी न मिळों मतासी । कोणी कैसी कैसी भावनेच्या ॥१ ॥ विंचार करितां वांयां 
जाय काळ | लटिकें तें मूळ फजितीर्चे ॥२॥ तुका ह्मणे तुह्मी करा घटापटा । नका जाऊं वाटा आमुचिया ॥ ३ 
॥ 








२९. त्याचे सुख नाहीं आलें अनुभवा । कठिण हें जिवा तोंचिवरी ॥ १ ॥ मागिलांचें दुःख लागों नेदी 
अंगा | अंतर हें संगा नेदी पुढें ॥२॥ तुका ह्मणे सर्वविशीं हा संपन्न । जाणती महिमान श्रुति ऐसें ॥३॥ 





विषयानुक्रम 


३०. न राहे रसना बोलतां आवडी । पायीं दिली वुडी माझ्या मने ॥ १ ॥ मानेल त्या तुह्मी अइका 
स्वभावें । मी तों माझ्याभावें अनुसरले ॥२॥ तुका हाणे तुह्मी फिरावे बहुतीं । माझी तों हे गती जाली आतां ॥ 
३॥ 





३१. न बोलतां तुह्यां कळों न ये गुज । ह्मणउनी लाज सांडियेली ॥ १ ॥ आतां तुह्यां पुढें जोडीतसें 
हात । नका कोणी अंत पाहों माझा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आह्मी बैसलों शेजारीं । करील तें हरी पाहों आतां ॥३॥ 
॥२५॥ 





३२. नये जरी तुज मधुर उत्तर । दिधला सुस्वर नाहीं देवें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नाहीं तयाविण भुकेला 
विठ्ठल । येइल तैसा वोल रामकृष्ण ॥ ७ ॥ देवापाशीं मागे आवडीची भक्ति । विश्वासेंश्रीं प्रीति भाववळें ॥२॥ 
तुका ह्मणे मना सांगतों विचार । धरावा निर्धार दिसेंदिस ॥३॥ 





३३. सावध जालों सावध जालों । हरिच्या आलों जागरणा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तेथें वैष्णवांचे भार । 
जयजयकार गर्जतसे ॥ & ॥ पळोनियां गेली झोप । होतें पाप आड तें ॥२॥ तुका ह्मणे तया ठाया । ओल 
छाया कृपेची ॥३॥ 





३४. आपुलिया हिता जो असे जागता । धन्य माता पिता तयाचिया ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ कुळीं कन्यापुत्र 
होतीं जीं सात्विक । तयाचा हरिख वाटे देवा ॥ ७ ॥ गीता भागवत करिती श्रवण | [पं. अखंड.]आणीक चिंतन 
विठोबार्चे ॥२॥ तुका ह्मणे मज घडो त्याची सेवा । तरी माझ्या दैवा पार नाहीं ॥३॥ 











३५. अंतरींची घेतो गोडी । पाहे जोडी भावाची ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ देव सोयरा देव सोयरा । देव सोयरा 
दीनाचा ॥ ७ ॥ आपुल्या वैभवें । शुंगारावें निर्मळ ॥२ ॥ तुका ह्मणे जेवी सवें । प्रेम द्यावें प्रीतीचे ॥३॥ 


३६. सुखें वोळंव दावी गोहा । माझे दुःख नेणा पाहा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आवडीचा मारिला वेडा । होय होय 
कैसा ह्मणे भिडा ॥ ७ ॥ निपट मजन चले अन्न । पायली गहूं सांजा तीन ॥ २ ॥ गेले वारीं तुह्लीं आणिली 
साकर [पं. सात दिवसा दाहा शेर.] सातदी गेली साडेदहा शेर ॥ ३ ॥ अखंड मज पोटाची व्यथा । दुधभात [पं. साकर 
पथ्या.] साकर तूप पथ्या ॥४॥ दो पाहरा मज लहरी येती । शुद्ध नाहीं पडे सुपती ॥५॥ नीज नये घाली फुलें । 
जवळीं न साहती मुलें ॥६ ॥ अंगीं चंदन लावितें भाळीं । सदा शूळ माझे कपाळीं ॥७॥ हाड गळोनि आलें 
मास । माझें दुःख तुह्यां नेणवे कैसें ॥८ ॥ तुका ह्मणे जिता गाढव केला । मेलियावरि नरका नेला ॥९ ॥ 














३७. पावलें पावलें तुझे आह्यां सर्व । दुजा नको भाव होऊं देऊं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ जेथें तेथें देखें तुझीं च 
पाउले । त्रिभुवन संचले विठ्ठला गा ॥ ७ ॥ भेदाभेदमतें भ्रमाचे संवाद । आह्यां नको वाद त्यांशीं देऊं ॥२॥ 
तुका ह्मणे अणु तुजविण नाहीं । नभाहूनि पाहीं वाढ आहे ॥३॥ 











३८. वंदूं चरणरज सेवूं उष्टावळी । पूर्वकर्मा होळी करुनी सांडूं ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ अमुप हें गांठीं बांधूं 
भांडवल । अनाथा विठ्ठल आह्यां जोगा ॥ ७ ॥ अवघे होती लाभ एका या चिंतनें । नामसंकीर्तरने गोविंदाच्या ॥ 
२ ॥ जन्ममरणाच्या खुंटतील खेपा । होईल हा सोपा सिद्ध पंथ ॥ ३ ॥ गेले [पं. पुढे गेले.] पुढें त्यांचा शोधीत 
मारग । चला जाऊं माग घेत आह्मी ॥४॥ तुका ह्मणे घाळूं जीवपणा चिरा । जाऊं त्या माहेरा निजाचिया ॥५ 
॥ 





विषयानुक्रम 


३९. जेविले ते संत मागें उष्टावळी । अवघ्या पत्रावळी करुनी झाडा ॥१ ॥ ॥ ध्रु ॥सोवळ्या ओंवळ्या 
राहिलों निराळा | पासूनि सकळां अवघ्यां दुरीं ॥ & ॥ परें परतें मज न लगे सांगावें । हें तों देवें बरें शिकविले 
॥२॥ दुसर्‍यातें आह्मी | नाहीं आतळत । जाणोनि संकेत उभा असे ॥३ ॥ येथें कोणीं कांहीं न धरावी | शंका । 
मज चाड एका भोजनाची ॥४ ॥ लांचावला तुका मारितसे झड । पुरविले । कोड नारायणे ॥५॥ 








४०. देवाच्या प्रसादे करा रे भोजन । व्हाल कोण कोण अधिकारी ते ॥१॥॥ध्रु ।॥ब्रह्मादिकांसि हें 
दुर्लभ उच्छिष्ट । नका मानूं वीट ब्रह्मरसीं ॥ ७ ॥ अवघियां पुरतें वोसंडलें पात्र । अधिकार सर्वत्र आहे येथें ॥ 
२ ॥ इच्छादानी येथें वळला समर्थ । अवघे चि आर्त पुरवितो ॥३ ॥ सरे येथें ऐसें नाहीं कदाकाळीं । पुढती वाटे 
कवळीं घ्यावें ऐसें ॥४ ॥ तुका ह्मणे पाक लक्षुमीच्या हातें । कामारीसांगातें निरुपम ॥५॥ 











४१. अवगुणांचे हातीं । आहे अवघी फजीती ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ नाहीं पात्रासवें चाड । प्रमाण तें फिके गोड 
॥ ७ ॥ विष तांब्या वाटी । भरली लावूं नये होटीं ॥२ ॥ तुका ह्मणे भाव | शुद्ध बरा सोंग वाव ॥३॥ 





४२. हरीच्या जागरणा । जातां कां रे नये मना ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कोठें पाहासील तुटी । आयुष्य वेचे 
फुकासाटीं ॥ & ॥ ज्यांची तुज गुंती । ते तों मोकलिती अंतीं ॥२॥ तुका ह्मणे बरा । लाभ काय तो विचारा ॥ 
३॥ 











४३. धर्माची तूं मूर्ती । पाप पुण्य तुझे हातीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥मज सोडवीं दातारा । कर्मापासूनि दुस्तरा ॥ 
४ ॥ करिसी अंगीकार | तरी काय माझा भार ॥ २ ॥ जिवींच्या जीवना । तुका ह्मणे नारायणा ॥३॥ 








४४. ब्रह्मादिक जया लाभासि ठेंगणे । वळिये आह्मी भले शरणागत ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कामनेच्या त्यागें 
भजनाचा लाभ | [पं. केला.] जाला पद्‌ृमनाभ सेवाक्र्णी ॥ ७ ॥ कामधेनूचिया क्षीरा पार नाहीं । इच्छेचिये बाही 
वरुपावें ॥२॥ बैसलिये ठायीं लागलें भरतें । त्रिपुटीवरतें भेदी ऐसें ॥३ ॥ हरि नाहीं आह्या विष्णुदासां जगीं । 
नारायण अंगीं विसावला ॥४ ॥ तुका ह्मणे बहु लाटे हें भोजन । नाहीं रिता कोण राहत राहों ॥५॥ 








४५. दुजें खंडे तरी । उरला तो अवघा हरि ॥ आपणावाहेरी । न लगे ठाव धुंडावा ॥१॥॥ ध्रु. ॥ इतुलें 
जाणावया जाणा । कोंडे तरी मर्ने मना ॥ पारधीच्या खुणा । [पं. जाणे तेणेंचि साधाव्या] जाणतें चि साधावे ॥ ७ ॥ 
देह आधीं काय खरा । देहसंबंधपसारा ॥ बुजगावणे चोरा । रक्षणसें भासतें ॥२॥ तुका करी जागा । नको [दे. 
त. चाचपू.] वासपूं वाउगा ॥ आहेसि तूं आगा | अंगीं डोळे उघडी ॥३॥ 





४६. विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म । भेदाभेदभ्रम [त. भेदाभेदश्रम.] अमंगळ ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥अइका जी तुह्मी 
भक्त भागवत । कराल तें हित सत्य करा ॥ ७ ॥ कोणा ही जिवाचा न घडो मत्सर । वर्म सर्वेश्वरपूजनाचें ॥२ 
॥ तुका ह्मणे एका देहाचे अवयव । सुख दुःख जीव भोग पावे ॥३॥ 








४७. आह्मी तरी आस । जालों टाकोनि उदास ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां कोण भय धरी । पुढें मरणाचें हरी 
॥ ७ ॥ भलते ठायीं पडों । देह तुरंगीं हा चढो ॥ २ ॥ तुमचें तुह्यांपासीं । आह्मी आहों जेसीं तेसीं ॥३॥ गेले 
मानामान | सुखदुःखार्चे खंडन ॥४ ॥ तुका ह्मणे चित्तीं । नाहीं वागवीत खंती ॥५॥ 








विषयानुक्रम 





४८. निंदी कोणी मारी । वंदी कोणी पूजा करी ॥१॥॥ ध्रु. ॥मज हें ही नाहीं तें ही नाहीं । वेगळा 
दोहीं पासुनी ॥ ७ ॥ देहभोग भोगें घडे । जें जें जोडे तें बरें ॥ २ ॥ अवघें पावे नारायणीं । जनार्दनीं तुक्‍याचें ॥ 
३॥ 





४९. जन विजन जालें आह्यां । विठ्ठलनामा प्रमाणें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पाहें तिकडे बापमाय | विठ्ठल आहे 
रखुमाई ॥ ७ ॥ वन पट्टण एकभाव । अवघा ठाव सरता जाला ॥ २ ॥ आठव नाहीं सुखदुःखा । नाचे तुका 
कौतुकें ॥३॥ 








५०. हिरा ठेवितां ऐरणीं । वांचे मारितां जो घणीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तोचि मोल पावे खरा । करणीचा होय 
चुरा ॥ & ॥ मोहरा होय तोचि अंगें । सूत न जळे ज्याचे संगें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे तोचि संत । सोसी जगाचे 
आघात ॥३॥ 





५१. आलिगनें घडे । मोक्ष सायुज्यता जोडे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसा संताचा महिमा । जाली बोलायाची 
सीमा ॥ ७ ॥ तीर्थे पर्वकाळ । अवघीं पायांपे सकळ ॥ २ ॥ तुका ह्मणे देवा | त्यांची केली पावे सेवा ॥३॥ 








५२. माझिया मीपणा । जाला यावरी उगाणा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ भोगी त्यागी पांडुरंग । त्यानें वसविलें अंग 
॥ ७ ॥ टाळिलें निमित्त । फार थोडें घात हित ॥२॥ यावें कामावरी । तुका ह्मणे नाहीं उरी ॥३॥ 


५३. सकळ चिंतामणी झरीर । जरी जाय अहंकार आशा समूळ ॥ निदा हिंसा नाहीं कपट देहबुद्धि । 
निर्मळ स्फटिक जेसा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मोक्षाचे तीर्थ न लगे वाराणसी । येती तयापासीं अवघीं जर्ने ॥ तीर्थांसी 
तीर्थ जाला तो चि एक । मोक्ष तेणें दशर्नि ॥ ७ ॥ मन शुद्ध तया काय करिसी माळा । मंडित सकळा भूषणांसी 
॥ हरिच्या गुणें गर्जताती सदा । आनंद तया मानसीं ॥२॥ तन मन धन दिलें पुरुषोत्तमा । आज्ञा नाहीं 
कवणाची ॥ तुका ह्मणे तो परिसाहूनि आगळा । काय महिमा वर्णू त्याची ॥३॥ 








५४. आहे तें सकळ कृष्णा चि अर्पण । न कळतां मन दुजे भावी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ह्मणउनी पाठी 
लागतील भूर्ते । येती गवसीत पांचजणें ॥ ७ ॥ ज्याचें या वंचलें आठव न होतां । दंड या निमित्ताकारणें हा ॥ 
२॥ तुका ह्मणे काळें चेंपियेला गळा । मी मी वेळोवेळा करीतसे ॥३॥ 














५५. महारासि सिवे । कोपे ब्राह्मण तो नव्हे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तया प्रायश्चित्त कांहीं । देहत्याग करितां 
नाहीं ॥ ७ ॥ नातळे चांडाळ । [त. त्याच्या.] त्याचा अंतरीं विटाळ ॥ २ ॥ ज्याचा संग चित्तीं । तुका ह्मणे तो त्या 
याती ॥३॥ 





५६. तेलनीशीं रुसला वेडा । रागें कोरडें खातो मिडा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आपुलें हित आपण पाही । 
संकोच तो न धरी कांहीं ॥ ७ ॥ [पं. नाडिले.] नावडे लोकां टाकिला गोहो । बोडिले डोकें सांडिला मोहो ॥२॥ 
शेजारणीच्या गेली रागें । कुतर्‍यांनीं घर भरिळें मार्गे ॥३ ॥ पिसारागें [पं. पिसामेणे.] भाजिलें घर । नागविलें तें 
नेणे फार ॥४॥ तुका ह्मणे वांच्या रागें । फेडिलें सावलें देखिलें जगे ॥५॥ 








५७. मज दास करी त्यांचा । संतदासांच्या दासांचा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मग होत कल्पवरी । सुखें गर्भवास 
हरी ॥ ७ ॥ नीचवृत्तिकाम । परी मुखीं तुझे नाम ॥२ ॥ तुका ह्मणे सेवे । माझे संकल्प वेचावे ॥३॥ 


विषयानुक्रम 





५८. सदा तळमळ । चित्ताचिये हळहळ ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ त्याचें दर्शन न व्हावें । शव असतां तो जिवे ॥ 
9 ॥ कुठब्दाची घाणी । अमंगळबिळी वाणी ॥ २ ॥ नेणे शब्द पर | तुका ह्मणे परउपकार ॥३ ॥ 


५९. जया नाहीं नेम एकादशीव्रत । जाणावें तें प्रेत शव लोकीं ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. त्याचे दिवस.] त्याचें वय 
नित्य काळ लेखीताहे | रागें दात खाय करकरा ॥ ७ ॥ जयाचिये द्वारीं तुळसीवृंदावन । नाहीं तें स्मश्ञान गृह 
जाणां ॥२॥ जये कुळीं नाहीं एक ही वैष्णव | त्याचा बुडे भवनदीतापा ॥ ३ ॥ विठोबार्चे नाम नुच्चारी जें तोंड । 
प्रत्यक्ष ते कुंड रजकाचें [पं. चर्मकांचें] ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे त्याचे काष्ठ हातपाय । कीर्तना नव जाय हरीचिया [पं. 
हरीच्या जो.] ॥५ ॥ 




















६०. आह्मी सदैव सुडके । जवळीं येतां चोर धाके ॥ जाऊं पुडी भिकें । कुतरीं घर राखती ॥१॥॥ ध्रु. 
॥ नांदणूक ऐसी सांगा । नाहीं तरी वांयां भागा ॥ थोरपण अंगा । तरी ऐसें आणार्वे ॥ ७ ॥ अक्षय साचार । केलें 
सायासांनीं घर ॥ एरंडसिंवार । दुजा भार न साहती ॥ २ ॥ धन कण घरोघरीं । पोट भरे भिकेवरी ॥ जतन तीं 
करी । कोण गुरें वासरें ॥३ ॥ जाळी सकळ निश्निंबती । भांडवल शेण माती ॥ झळझळीत भिंती । वृंदावनें 
तुळसीचीं ॥४ ॥ तुका ह्मणे देवा । अवघा निरविला [पं. निरसला.] हेवा ॥ कुटुंबाची सेवा । तो चि करी आमुच्या 
॥५॥ 














६१. पराविया नारी माउलीसमान । मानिलिया धन काय वेचे ॥१॥॥ ध्रु. ॥न करितां परनिंदा 
परद्रव्य [पं. द्रव्य.] अभिलाष । काय तुमचें यास वेचे सांगा ॥ ७ ॥ वैसलिये ठायीं ह्मणतां रामराम । काय होय 
श्रम ऐसें सांगा ॥ २ ॥ संताचे वचनीं मानितां विश्वास । काय तुमचें यास वेचे सांगा ॥३ ॥ खरें बोलतां कोण 
लागती सायास । काय वेचे यास ऐसें [पं. तुमचे.] सांगा ॥४ ॥ तुका ह्मणे देव जोडे याचसाटीं । आणीक ते आटी 
नलगेकांहीं॥५॥ 








६२. शुद्धबीजा पोटीं । फळें रसाळ गोमटीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मुखीं अमृताची वाणी । देह वेचावा [पं. 
देवाचे.] कारणीं ॥ 9 ॥ सर्वांगी निर्मळ । चित्त जैसें गंगाजळ ॥ २ ॥ तुका ह्मणे जाती | [त. तीच्या.] ताप दर्शनें 
विश्रांती ॥३॥ 





६३. चित्त समाधानें । तरी विष वाटे सोनें ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ बहु खोटा अतिशय । जाणां भले सांगों काय ॥ 
9 ॥ मनाच्या तळमळे । चंदने ही अंग पोळे ॥२॥ तुका ह्मणे दुजा । उपचार पीडा पूजा ॥३॥ 








६४. परिमळ ह्यूण चोळूं नये फूल । खाऊं नये मूल आवडतें ॥१ ॥ [“काय एक नव्हे धरितां अंतरीं । कासवीचे परी 
वेळोवेळां” ॥ हे कडवें पंढरपूरच्या प्रतींत अधिक आहे.] मोतियाचें पाणी चाखूं नये स्वाद । यंत्र भेदुनि नाद पाहूं नये ॥२॥ 
कर्मफळ ह्यणुनी इच्छूं नये काम | तुका ह्मणे वर्म दावूं लोकां ॥३॥ 








६५. माया तें चि ब्रह्म ब्रह्म तेंचि माया । अंग आणि छाया तया परी ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तोडितां न तुटे 
सारितां निराळी । लोटांगणांतळीं हारपते ॥ ७ ॥ दुजें नाहीं तेथें बळ कोणासाठीं । आणिक ते आटी 
विचाराची ॥२ ॥ तुका ह्मणे उंच वाढे उंचणें । ठेंगणीं लवणे जेसीं तैसीं ॥३॥ 














विषयानुक्रम 


६६. दुर्जनासि करी साहे । तो ही [दे. दंड हे लाहे.] लाहे दंड हे ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ शिंदळीच्या कुंटणी वाटा । 
संग खोटा खोट्याचा ॥ ७ ॥ येर येरा कांचणी भेटे । आगी उठे तेथूनी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे कापूं नाकें । पुढें 
आणिकें शिकविती ॥३॥ 


६७. वृत्ति भूमि राज्य द्रव्य उपाजिती । जाणा त्या निश्चितीं देव नाहीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ भाडेकरी वाहे 
पाठीवरी भार । अंतरींचें सार लाभ नाहीं ॥ & ॥ देवपूजेवरी ठेवूनियां मन । पाषाणा पाषाण पूजी लोभें ॥२॥ 
तुका ह्मणे फळ चिंतिती आदरें । लाघव हे चार शिंदळीचे ॥३॥ 








६८. पवित्र सोंवळीं । एक तीं च भूमंडळीं ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ ज्यांचा आवडता देव । अखंडित प्रेमभाव ॥ 
9 ॥ तीं च भाग्यवंतें । सरतीं पुरतीं धनवित्ते ॥२॥ तुका ह्मणे देवा | त्यांची केल्या पावे सेवा ॥३॥ 














६९. आज्ाबद्ध जन | काय जाणे नारायण ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ करी इंद्रियांची सेवा । पाहे आवडीचा हेवा ॥ 
9 ॥ भ्रमलें चावळे । तैसें उचित न कळे ॥२॥ तुका ह्मणे विषे । अन्न नाशियेलें जैसें ॥३॥ 








७०. ढेकरें जेवण दिसे साचें । नाहीं तरि काचे कुंथाकुंथी ॥१॥॥ ध्रु. ॥हे ही बोल ते ही बोल । 
कोरडे फोल रुचीविण ॥ & ॥ गव्हांचिया होती परी । फके वरी खाऊं नये ॥२ ॥ तुका ह्मणे असे हातींचें 
कांकण | तयासी दर्पण विल्हाळक ॥३॥ 





७१. करावी ते पूजा मनें चि उत्तम | लौकिकारचें काम काय असे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥कळावें तयासि कळे 
अंतरींचें । कारण तें साचें साचा अंगीं ॥ ७ ॥ अतिझया अंतीं लाभ किंवा घात । फळ देतें चित्त बीजा ऐसें ॥ २ 
॥ तुका ह्मणे जेणें राहे समाधान । ऐसें तें भजन पार पावी ॥३॥ 











७२. एकादशीव्रत सोमवार न करिती । कोण त्यांची गति होइल नेणों ॥१॥॥ ध्रु. ॥काय करूं बहु 
वाटे तळमळ । आंधळीं सकळ बहिर्मुख ॥ ७ ॥ हरिहरां नाहीं बोटभरी वाती । कोण त्यांची गति होइल नेणों ॥ 
२॥ तुका ह्मणे नाहीं नारायणीं प्रीति । कोण त्यांची गति होइल नेणों ॥३॥ 








७३. नव्हे आराणूक संवसारा हातीं । सर्वकाळ चित्तीं हा चि धंदा ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ देवधर्म सांदीं पडिला 
सकळ । विषयीं गोंधळ गाजतसे ॥ ७ ॥ रात्रि दीस न पुरे कुटुंबाचे समाधान | दुर्लभ दर्शन ईश्वराचे ॥२॥ 
तुका ह्मणे आत्महत्या रे घातकी | थोर होते चुकी नारायणीं ॥३॥ 





७४. स्मशान ते भूमि प्रेतरूप जन । सेवाभक्तिहीन ग्रामवासी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ भरतील पोट श्वानाचिया 
परी । वस्ति दिली घरीं यमदूतां ॥ ७ ॥ अपूज्य लिंग तेथें अतित न घे थारा । ऐसी वस्ती चोरां कंटकांची ॥ २ 
॥ तुका ह्मणे नाहीं ठावी स्थिति मती । यमाची निश्चिती कुळवाडी ॥३॥ 








७५. आहाकटा त्याचे करिती पितर । वंशीं दुराचार पुत्र जाला ॥१॥॥ध्रु.॥गळेचिना गर्भ नव्हे चि 
कां वांज । माता त्याची लाजलावा पापी ॥ ७ ॥ परपीडे परद्वारीं सावधान । सादर चि मन अभाग्याचें ॥२॥न 
मिळतां निंदा चाहडी उपवास । संग्रहावे दोष सकळ ही ॥३ ॥ परउपकार पुण्य त्या वावडें । विषाचे तें कीडें 
दुग्धीं मरे ॥४॥ तुका ह्मणे विटाळाची च तो मूर्ति । दया क्षमा शांति नातळे त्या ॥५॥ 








विषयानुक्रम 


७६. श्वान शीघ्रकोपी । आपणा घातकर पापी ॥ १ ॥॥ ध्रु. ॥ नाहीं भीड आणि धीर । उपदेश न जिरे 
क्षीर ॥ & ॥ माणसांसि भुंके । विजातीनें द्यावे थुंके ॥२॥ तुका ह्मणे चित्त । मळिण करा ते फजित ॥३॥ 








७७. देखोनि हरखली अंड । पुत्र जाला ह्मणे रांड ॥ तंव तो जाला भांड | चाहाड चोर शिदळ ॥१॥॥ 
ध्रु. ॥जाय तिकडे पीडी लोकां । जोडी भांडवल थुंका ॥ थोर जाला चुका । वर कां नाहीं घातली ॥ & ॥ भूमि 
कांपे त्याच्या भारें । कुंभपाकाचीं शरीरें ॥ निष्ठुर [पं. बोळे निष्ठुर उत्तरें.] उत्तरें । पापदृष्टी मळिणचित्त ॥ २ ॥ 
दुराचारी तो चांडाळ । पाप सांगातें विटाळ ॥ तुका ह्मणे खळ | ह्मणोनियां निषिद्ध तो ॥३॥ 














७८. नेणें गाणें कंठ नाहीं हा सुस्वर । घालूं तुज भार पांडुरंगा ॥१ ॥ नेणें राग वेळ काळ घात मात | 
तुझे पायीं चित्त ठेवीं देवा ॥२॥ तुका ह्मणे मज चाड नाहीं जना । तुज नारायणा वांचूनिया ॥३ ॥ 








७९. माझी पाठ करा कवी । उट लावी दारोदार ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तंव तया पारखी सिव । लाजे ठाव 
सांडितां ॥ ७ ॥ उष्टावळी करूनि जमा । कुंथुनि । प्रेमा [पं. आणितो.] आणितसे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे बाहेरमुदी । 
आहा च गोविंदीं न सरती ॥३॥ 





८०. उपाधीच्या नांवे घेतला सिंतोडा । नेदूं आतां पीडा आतळों तें ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ काशासाठीं हात 
भरूनि धुवावे | चालतिया गोवे मारगासि ॥ ७ ॥ काय नाहीं देवें करूनि ठेविलें ।असे तें आपुलें ते ते ठायीं ॥ 
२॥ तुका ह्मणे जेव्हां गेला अहंकार । तेव्हां आपपर [त. आप आणि पर.] वोळविले ॥३॥ 








८१. योगाचें तें भाग्य क्षमा । आधीं दमा इंद्रियें ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अवघीं भाग्यें येती घरा । देव सोयरा 
जालिया ॥ & ॥ मिरासीचे ह्मणू सेत । नाहीं देत पीक उगें ॥२ ॥ तुका ह्मणे उचित जाणां । उगीं सिणा 
काझाला॥३॥ 











८२. नये नेत्रांजळ | नाहीं अंतरीं कळवळ ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ तों हे चावटीचे बोल । जन रंजवणें फोळ ॥ 
9 ॥न फळे उप्तर । नाहीं स्वामी जों सादर ॥२॥ तुका ह्मणे भेटी । जंव नाहीं दृष्टादृष्टी ॥३॥ 





८३. बाईल सवासिण आई । आपण पितरांचे ठायीं ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ थोर वेच जाला नष्ठा । अवघ्या 
अपसव्य चेष्टा ॥ ७ ॥ विषयांचे चरवणी [त. चरणीं.] । केळी आयुष्याची गाळणी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे लंडा । नाहीं 
दया देव धोंडा ॥३ ॥ 





८४. दानें कांपे हात | नावडे तेविशीं मात ॥१॥॥ ध्रु. ॥कथी चावटीचे बोल । हिंग क्षीरीं मिथ्या फोल 
॥9॥न वजती पाय | तीर्था ह्मणे वेचूं काय ॥२॥ तुका ह्मणे मनीं नाहीं ।न ये आकारातें कांहीं ॥३॥ 








८५. वळितें जें गाई । त्यासि फार लागे काई ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ निवे भावाच्या उप्तरीं । भलते एके धणी 
वरी ॥ ७ ॥न लगती प्रकार | कांहीं मानाचा आदर ॥ २ ॥ सांडी थोरपणा । तुका ह्मणे सवें दीना ॥३॥ 





८६. मैत्र केळे महा बळी । कामा न येती [त. ये.] अंतकाळीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आधीं घे रे रामनाम । सामा 
भरीं हा उप्तम ॥ ७ ॥ नाहीं तरी यम । दांत खातो करकरा ॥ २ ॥ धन मेळविळें कोडी । काळ घेतल्या न 





विषयानुक्रम 





सोडी ॥३॥कामान ये हा परिवार । सैन्य लोक बहु फार ॥ ४ ॥ तंववरि मिरविसी बळ । जंव आला नाहीं 
काळ ॥५॥ तुका ह्मणे बापा | [त. जाच चुकवीं या खेपा.] चुकवीं चौऱर्‍्याज्रींच्या खेपा ॥६ ॥ 


८७. कानडीनें केला मऱ्हाटा भ्रतार । एकाचे उत्तर एकानये॥१॥॥ ध्रु. ॥ तैसें मज नको करूं 
कमळापति | देई या संगति सज्ञनांची ॥ ७ ॥ तिर्ने पाचारिलें इल बा ह्मणोन | येरु पळे आण जाली आतां ॥ २ 
॥ तुका ह्मणे येरं येरा जें विच्छिन्न । तेथें वाढे सीण सुखा पोटीं ॥३ ॥ 








८८. सुख पाहतां जवापाडें । दुःख पर्वता एवढें ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ धरीं धरीं आठवण । मानीं संताचे वचन 
॥ 9 ॥ नेलें रात्रीने तें अर्धे । बाळपण जराव्यार्धे ॥२॥ तुका ह्मणे पुढा | घाणा जुंती जसी मूढा ॥३॥ 








८९. बोलायाचा त्यासीं । नको संबंध मानसीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जया घडली संतनिदा । तुज विसरूनि 
गोविंदा ॥ ७ ॥ जळो त्याचें तोंड । नको दृष्टीपुढे भांड ॥२ ॥ तुका ह्मणे देवा । तया दुरी मज ठेवा ॥३॥ 








९०. तीळ जाळिले तांदुळ । काम क्रोध तैसे चि खळ ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥कां रे सिणलासी वाउगा । न 
भजतां पांडुरंगा ॥ ७ ॥ [पं. मान दंभ पोटासाठीं.] मानदंभासाठीं । केली अक्षरांची आटी ॥२॥ तप करूनि तीर्थाटन 
। वाढविला अभिमान ॥३ ॥ वांटिलें तें धन । केली अहंता जतन ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे चुकले वर्म | केला अवघा 
चिअधर्म॥५॥ 











९१. संवसारतापें तापलों मी देवा । करितां या सेवा कुटुंबाची ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ह्मणऊनी तुझे आठविले 
पाय । ये वो माझे माय पांडुरंगे ॥ ७ ॥ बहुतां जन्मींचा जालों भारवाही । सुटिजे हें नाहीं वर्म ठावें ॥२॥ 
वेढियेलों चोरीं अंतर्बाह्यात्कारीं । कणव न करी कोणी माझी ॥ ३ ॥ बहु पांगविलों बहु नागविलों । बहु दिवस 
जालों कासाविस ॥४ ॥ तुका ह्मणे आतां धांव घालीं वेगीं । ब्रीद तुझें जगीं दीननाथा ॥५॥ 














९२. भक्तक्रणी देव बोलती पुराणें । निर्धार वचर्ने साच [त. पं खरी.] करी ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ मागें काय 
जाणों अइकिली वार्ता । कबिर सातें जातां घडिया वांटी ॥ ७ ॥ माघारिया धन आणिलें घरासि ।ने घे केला 
त्यासि त्याग तेणें ॥ २ ॥ नामदेवाचिया घरासि आणिलें । तेणें लुटविलें द्विजां हातीं ॥ ३ ॥ प्रत्यक्षासि काय 
द्यावें हें प्रमाण । व्यंकोबाचें [पं. एकोबाचें.] त्रध्ण फेडियेलें ॥४ ॥ बीज दळोनियां केली आराधना । लागे नारायणा 
पेरणें तें ॥५॥ तुका ह्मणे नाहीं जयासि निर्धार | नाडला साचार तोचि एक ॥६॥ 

















९३. भोगें घडे त्याग । त्यागें अंगा येती भोग ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसें उफराटें वर्म | धर्मा अंगीं च अधर्म ॥ 
9 ॥ देव अंतरे तें पाप । खोटे उगवा संकल्प ॥२॥ तुका ह्मणे भीड खोटी | लाभ विचारावा [पं. विचाराच्या पोटीं.] 
पोटीं ॥३॥ 





९४. भोरप्यारने सोंग पालटिलें वरी । बक ध्यान धरी मत्स्या जेसें ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ टिळे माळा मैंद मुद्रा 
लावी अंगीं । देखो नेदि जगीं फांसे जैसे ॥ % ॥ ढीवर या मत्स्या चारा घाली जेसा । भीतरील फांसा कळों 
नेदी ॥२ ॥ खाटिक हा स्नेहवादें पत्ञु पाळी । कापावया नळी तया साठीं ॥३ ॥ तुका ह्मणे तैसा भला मी 
लोकांत । परी तूं कृपावंत पांडुरंगा ॥४॥ 





विषयानुक्रम 


९५. गेली वीरसरी । मग त्यासि रांड मारी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मग नये तैसी सत्ता | गेळी मागील आणितां 
॥ ४ ॥ भंगलिया चित्ता । न ये काशार्ने सांदितां [पं. सांधिता.] ॥ २ ॥ तुका ह्मणे धीर । भंगलिया पाठीं कीर [पं. 
(छापी प्रतीत) कर.] ॥ ३ ॥ 





९६. युक्‍ताहार न लगे आणिक साधनें । अल्प नारायणे दाखविलें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कलियुगामाजी 
करावें कीर्तन | तेणें नारायण देइल भेटी ॥ ७ ॥न लगे हा लौकिक सांडावा वेव्हार । घ्यावें वनांतर भस्म दंड 
॥२॥ तुका ह्मणे मज आणिक उपाव | दिसती ते वाव नामाविण ॥३ ॥ 











९७. कंठीं कृष्णमणी । नाहीं अशुभ ते वाणी ॥१॥॥ ध्रु. ॥ हो का नर [पं. पुरुष] अथवा नारी । रांड तयें 
नावें खरी ॥ % ॥ नाहीं हातीं दान | शूरपणाचें कांकण ॥ २ ॥ वाळियेली संतीं । केली बोडोनि फजिती ॥३॥ 
तुका ह्मणे ताळा । नाहीं त्याची अवकळा ॥४॥ 








९८. माया ब्रह्म ऐसें ह्मणती धर्मठक । आपणासरिसे लोक नागविले ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ विषयीं ल॑पट 
शिकवी कुविद्या | मनामागें नांद्या होऊनि फिरे ॥ ७ ॥ करुनी खातां पाक जिरे सुरण राई । करितां अतित्याई 
दुःख पावे ॥२ ॥ औषध द्यावया चाळविलें बाळा | दावूनियां गुळा दृष्टीपुढे ॥३॥ तरावया आधीं शोधा वेदवाणी 
। वांजट बोलणीं वारा त्याचीं ॥४ ॥ तुका ह्मणे जयां पिंडाचें पाळण | न घडे नारायणभेट तयां ॥५॥ 











९९. मृगजळ दिसे साचपणा ऐसें । खोटियाचें पिसे ऊर फोडी ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जाणोनि कां करा 
आपुलाले घात । विचारा रे हित लवलाहीं ॥ ७ ॥ संचित सांगातीं बोळवरणे सवें । आचरलें द्यावें फळ तेणें ॥ २ 
॥ तुका ह्मणे शेखी इ१मशान तोंवरी । संबंध गोवरी अंगीं सवें ॥३॥ 





१००. गौळीयाची ताकपिरें | कोण [पं. काय.] पोरें चांगलीं ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ येवढा त्यांचा छंद देवा । काय 
सेवा भक्‍ती ते ॥ & ॥ काय उपास पडिले होते । कण्याभोंवते विदुराच्या ॥ २ ॥ तुका ह्मणे कुब्जा दासी । 
रूपरासी हीनकळा ॥३॥ 


१०१. आतां तरी पुढें हा चि उपदेश । नका करूं नाश आयुष्याचा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥सकळांच्या पायां 
माझें दंडवत । आपुलालें चित्त शुद्ध करा ॥ % ॥ हित तें करावें देवाचें चितन । करूनियां मन एकविध [पं. 
गुद्धभावे.] ॥ २ ॥ तुका ह्मणे लाभ [पं. हित.] होय तो व्यापार । करा काय फार शिकवावें ॥३॥ 











१०२. भक्‍ताविण देवा । कैंचें रूप घडे सेवा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ शोभविलें येर येरां । सोने एके ठायीं हिरा ॥ 
9 ॥ देवाविण भक्ता । कोण देता निष्कामता ॥२ ॥ तुका ह्मणे बाळ । माता जैसें स्नेहजाळ ॥३॥ 





१०३. विश्वाचा जनिता । ह्मणे यशोदेसि माता ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ऐसा भक्तांचा अंकित । लागे तैसी लावी 
प्रीत ॥ ७ ॥ निष्काम निराळा | गोपी लावियेल्या चाळा ॥२॥ तुका ह्मणे आलें । रूपा अव्यक्त चांगळें ॥३॥ 








१०४. काय दिनकरा । केला कोंबड्याने खरा ॥१॥॥ध्रु.॥कां हो ऐसा संत ठेवा । भार माझे माथां 
देवा ॥ ७ ॥ आडविलें दासीं । तरि कां मरती उपवासी ॥२ ॥ तुका ह्मणे हातीं | कळा सकळ अनंतीं ॥३॥ 








विषयानुक्रम 


१०५. जेवितां ही धरी । नाक हागतिया परी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसियाचा [पं. करिता.] करी चाळा । आपुली 
च अवकळा ॥  ॥ सांडावें मांडावे । काय ऐसें नाहीं ठावें ॥२॥ तुका ह्मणे करी । ताका दुधा एक सरी ॥३॥ 











१०६. हो का पुत्र पत्नी बंधु । त्यांचा तोडावा संबंधु ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कळो आलें खट्याळसें । शिवों नये 
लिंपों दोषें ॥ ७ ॥ फोडावें मडकें । मेळे लेखीं घार्ये एके ॥२॥ तुका ह्मणे त्यागें ॥विण चुकीजेना भोगें ॥३॥ 














१०७. व्याल्याविण करी शोभनतांतडी । चार ते गधडी करीतसे ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कासया पाल्हाळ 
आणिकांचे देखी । सांगतां नव्हे सुखी साखरेसि ॥ & ॥ कुंथाच्या ढेकरें न देवेल पुष्टी । रूप दावी [पं. कुष्टी.] 
कष्ठी मळिण वरी ॥२॥ तुका ह्मणे अरे वाचाळ हो ऐका । अनुभवेंविण नका वाव घेऊं ॥३॥ 


१०८. जेणें घडे नारायणीं अंतराय | होत बाप माय वर्जावीं तीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ येर प्रिया पुत्र धना कोण 
लेखा । करिती तीं दुःखा पात्र शत्रु ॥ & ॥ प्रल्हादें जनक विभीषणें बंधु । राज्य माता निदु भरते केळी ॥२॥ 
तुका ह्मणे सर्व धर्म हरिचे पाय । आणीक उपाय दुःखमूळ ॥३॥ 








१०९. मान अपमान गोवे । अवघे गुंडूनी ठेवावे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ हें चि देवाचें दर्शन । सदा राहे समाधान 
॥ 9 ॥ शांतीची बसती । तेथें खुंटे काळगती ॥२ ॥ आली ऊर्मी साहे | तुका ह्मणे थोडे आहे ॥३॥ 








११०. थोडें आहे थोडें आहे । चित्त साहे जालिया ॥१॥॥ ध्रु. ॥ हर्षामर्ष नाहीं अंगीं । पांडुरंगी सरले 
तें ॥ ७ ॥ अवघ्या साधनांचे सार । न लगे फार शोधावें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे लटिकें पाहें । सांडीं देह अभिमान ॥ 
३॥ 








१११. आतां उघडीं डोळे । जरी अद्यापि न कळे ॥ तरी मातेचिये खोळे । दगड आला पोटासि ॥१ ॥ 
॥ ध्रु. ॥ मनुष्यदेहा ऐसा निध । साधिली ते साधे सिद्ध ॥ करूनि प्रबोध । संत पार उतरले ॥ ७ ॥ नाव चंद्रभागे 
तीरीं । उभी पुंडलीकाचे द्वारीं ॥ कट धरूनियां करीं । उभाउभी पालवी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे फुकासाठीं । पायीं 
घातली या मिठी । होतो उठाउठी | लवकरी च उतार ॥३॥ 














११२. न [पं. नकरीं रे संग.] करीं संग राहें रे निश्वळ । लागों नेदी मळ ममतेचा ॥१॥॥ ध्रु. ॥ या नावें 
अद्वैत खरं ब्रह्मज्ञान । अनुभवावांचून बडबड ते ॥ & ॥ इंद्रियांचा जय वासनेचा क्षय । संकल्पा [पं. संकल्पा ही वरी 
नयेमन.] ही न ये वरी मन ॥२॥ तुका ह्मणे न ये जाणीव अंतरा । अंतरीं या थारा आनंदाचा ॥३॥ 


११३. पंढरीचा महिमा । देतां आणीक उपमा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसा ठाव नाहीं कोठें । देव उभाउभी भेटे 
॥ ७ ॥ आहेति सकळ । तीर्थे काळें देती फळ ॥२ ॥ तुका ह्मणे पेठ । भूमिवरी हे वैकुंठ ॥३॥ 





११४. तिर्थी धोंडा पाणी । देव रोकडा सज्ञनीं ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ मिळालिया संतसंग | समर्पितां भलें अंग 
॥ ७ ॥ तीर्थी भाव फळे येथें आनाड तें बळे ॥२॥ तुका ह्मणे पाप । गेळें गेल्या कळे ताप ॥३॥ 





११५. घेऊनियां चक्र गदा । हा चि धंदा करी तो ॥१॥॥ ध्रु. ॥ भक्ता राखे पायापासीं । दुर्जनासी 
संहारी ॥ ७ ॥ अव्यक्त तें आकारले । रूपा आलें गुणवंत ॥ २ ॥ तुका ह्मणे पुरवी इच्छा । जया तैसा विठ्ठल ॥ 
३॥ 





विषयानुक्रम 





११६. देखोनि पुराणिकांची दाढी । रडे फुंदे नाक ओढी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ प्रेम खरें दिसे जना । भिन्न 
अंतरीं भावना ॥ % ॥ आवरितां नावरे । खुर आठवी नेवरे ॥ २ ॥ बोलों नयें मुखावाटां । ह्मणे होतां व्यांचा 
तोटा ॥३ ॥ दोन्ही सिंगें चारी पाय । खुणा दावी ह्मणे होय ॥ ४ ॥ मना आणितां बोकड । मेला त्याची चरफड 
॥५॥ होता भाव पोटीं । मुखा आलासे शेवटीं ॥६॥ तुका ह्मणे कुडे । कळीं येतें ते रोकडे ॥७॥ 








११७. दुर्जनाची गंधी विष्ठेचिया परी । देखोनियां दुरी व्हावें तया ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अइका हो तुह्णी मात 
हे सजन । करूं संघष्टन नये वोलों ॥ & ॥ दुर्जनाचे अंगीं अखंड विटाळ । वाणी रजस्वला स्रवे तैशी ॥२॥ 
दुर्जनाचें भय धरावें त्यापरी । पिसाळलेवरी धांवे श्वान ॥३ ॥ दुर्जनाचा भला नव्हे अंगसंग । वोलिलासे त्याग 
देशाचा त्या ॥४॥ तुका ह्मणे किती सांगावें पृथक । अंग कुंभीपाक दुर्जनाचें ॥५॥ 

















११८. अतिवादी नव्हे शुद्धया बीजाचा । ओळखा जातीचा अंत्यज [पं. अधम.] तो ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ वेद 
श्रुति नाहीं ग्रंथ ज्या प्रमाण । श्रेष्ठाचे वचन न मानी जो ॥ ७ ॥ तुका ह्मणे मद्यपानाचें मिष्टान्न । तैसा तो दुर्जन 
शिवों नये ॥२॥ 





११९. शब्दा नाहीं धीर । ज्याची बुद्धि नाहीं स्थिर ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ त्याचें न व्हावें दर्शन । खळा पंगती 
भोजन ॥ ७ ॥ संतास जो निंदी । अधम लोभासाठीं वंदी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे पोटीं । भाव अणीक जया होटीं ॥३ 
॥ 





१२०. चोरें चोरातें करावा उपदेश । आपुला अभ्यास असेल तो ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ शिंदळीच्या [पं. अंगणीं.] 
मागें वेचितां पाउलें । होईल आपुलें तिच्या ऐसें ॥ ७ ॥ तुका ह्मणे भितो पुढिलिया दत्ता । ह्मणऊनि चिंता 
उपजली ॥२॥ 











१२१. मांडवाच्या दारा । पुढें आणिला ह्यातारा ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ ह्मणे नवरी आणा रांड | जाळा नवऱ्याचे 
तोंड ॥ ७ ॥समय न कळे । काय उपयोगीं ये वेळे ॥२॥ तुका ह्मणे खरा । येथूनिया दूर करा ॥३॥ 





१२२. कांहीं नित्यनेमाविण । अन्न खाय तो चि [त. दे. तो श्वान.] श्वान ॥ वांयां मनुष्यपण । भार वाहे तो 
वृषभ ॥१॥॥ ध्रु. ॥ त्याचा होय भूमी भार । नेणे यातीचा आचार ॥ जाला दावेदार । भोगवी अघोर पितरांसि ॥ 
9 ॥ अखंड अशुभ वाणी । खरें न वोले चि [त. दे. न बोले स्वपीं.] स्वप्नीं ॥ पापी तयाहुनी । आणीक नाहीं दुसरा ॥ 
२ ॥ पोट पोसी एकला । भूतीं दया नाहीं ज्याला ॥ पाठीं लागे आल्या । अतिताचे दाराशीं ॥३ ॥ कांहीं संतांचें 
पूजन । न घडे तीर्थाचे भ्रमण ॥ यमाचा आंदण । सीण थोर पावेल ॥४ ॥ तुका ह्यणे त्यांनीं । मनुष्यपणा केली 
हानी । देवा विसरूनी | गेलीं ह्मणतां मी माझें ॥५॥ 














१२३. कन्या गो करी कथेचा विकरा । चांडाळ तो खरा तया नांवें ॥१ ॥ गुण अवगुण हे दोन्ही प्रमाण 
। यातिज्ञीं कारण नाहीं देवा ॥ २ ॥ [पं. “जे जैसे करिती ते तैसें पावती । भोग ते भोगिती केले कमीं” ॥ हें कड़वें जास्ती आहे.] 
आशाबद्ध नये करूं तें करिती | तुका ह्मणे जाती नरकामधीं ॥३॥ 








१२४. हरिहरां भेद । नाहीं करूं नये वाद ॥१॥॥ ध्रु. ॥एक एकाचे हृदयीं । गोडी साखरेच्या ठायीं ॥ 
४ ॥ भेदकासी नाड । एक वेलांटी च आड ॥२॥ उजवें वामांग । तुका ह्मणे एक चि अंग ॥३॥ 





विषयानुक्रम 





१२५. वक्त्या आधीं मान । गंध अक्षता पूजन । श्रोता यति जाला जाण । तरी त्या नाहीं [त. अधिकार.] 
उचित ॥१॥॥ ध्रु. ॥ ज्ञीर सर्वांगा प्रमाण | ययाविधि कर चरण | धर्माचे पाळण । सकळीं सत्य करावें ॥७॥ 
पट्ट [त. दे. पटपुत्रा सांभाळी.] पुत्र सांभाळी । पिता त्याची आज्ञा पाळी । प्रमाण सकळीं । ते मर्यादा करावी ॥२॥ 
वरासनीं पाषाण । तो न मानावा सामान्य । येर उपकरणें । सोनियाचीं परी तीं नीच ॥ ३ ॥ सोनियाचा पैंजण | 
मुगुटमणि केला हीण । जयार्चे कारण । तया ठायीं अळंकार ॥ ४ ॥ सेवका स्वामीसाठीं मान । त्याचें नाम 
त्याचें धन । तुका ह्मणे जाण | तुह्ली संत तदर्थी ॥५॥ 








१२६. घरीं रांडा पोरें मरती उपवासीं । सांगे लोकांपासीं थोरपण ॥१ ॥ नेऊनियां घरा दाखवावे काय 
। काळतोंडा जाय चुकावूनि ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आह्मी जाणों त्या प्रमाण । ठकावे हे जन तैसे नहों ॥३॥ 





जोहार-अभंग ३. 


१२७. मायबाप [त. जोहार माय बाप जोहार. पं. मायबाप जोहार जी जोहार.] जोहार । सारा साधावया आलों 
वेसकर ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मागील पुढील करा झाडा । नाहीं तरी खोडा घालिती जी ॥ ७ ॥ फांकूं नका रुजू 
जालिया वांचून । सांगा जी कोण घरीं [पं. धरिती धण्या.5] तीं धण्या ॥ २ ॥ आजि मायबाप करा तडामोडी । उद्यां 
कोणी घडी राहेना हो ॥३ ॥ तुका ह्मणे कांहीं न चले ते बोळी । अखरते सालीं झाडा घेती ॥४॥ 











१२८. येऊं द्या जी कांहीं वेसकरास । आंतून बाहेर वोजेचा घास ॥१ ॥ जों यावें तों हात चि रिता 
नाहीं । कधीं तरीं कांहीं द्यावें घ्यावें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे उद्यां लावीन [पं. मनेरा.] ह्यनेरा । जे हे दारोदारांभोंवतीं 
फिरा॥३॥ 





१२९. देती घेती परज गेली | घर खालीं करूनियां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ धांवणियाचे न पडे हातीं । खादली 
राती काळोखी ॥ ७ ॥ अवघियांचे अवघें नेळें । कांहीं ठेविळें नाहीं मार्गे ॥२॥ सोंग संपादुनि दाविला भाव । 
गेला आधीं माव वरि होती ॥३ ॥ घराकडे पाहूं नये सें चि जालें । अमानत केलें दिवाणांत ॥ ४ ॥ आतां तुका 
कोणान लगे चि हातीं । जाली ते निश्चिती बोलों नये ॥५॥॥३॥ 














१३०. शुकसनकादिकीं उभारिला बाहो । परिक्षितीला हो दिसां सातां ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥उठाउठी करी 
स्मरणाचा धांवा । धरवत देवा नाहीं धीर ॥ &७ ॥ त्वरा जाली गरुड टाकियेला मागें । द्रौपदीच्या लागें 
नारायणें ॥२॥ तुका ह्मणे करी बहु च तांतडी । प्रेमाची आवडी लोभ फार [पं. लोभापर. त. लोभपर.] ॥३ ॥ 





१३१. बोलिलों तें कांहीं तुमचिया हिता । वचन नेणतां क्षमा कीजे ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥वाट दावी तया न 
लगे रुसावें [पं. श्षिणावें.] | अतित्याई जीवें नाश पावे ॥ & ॥ निंब दिला रोग तुटाया अंतरीं । पोभाळितां वरि 
आंत चरे ॥२॥ तुका ह्मणे हित देखण्यासि कळे । पडती आंधळे कृपा माजी ॥३॥ 








१३२. माकडें मुठीं धरिले फुटाणे । गुंतले ते नेणे हात तेर्थे ॥१॥॥ ध्रु. ॥काय तो तयाचा लेखावा 
अन्याय । हित नेणे काय आपुलें तें ॥ & ॥ श्युकें नळिकेशीं गोवियेळे पाय । विसरोनि जाय पक्ष दोन्ही ॥२॥ 
तुका ह्मणे एक ऐसे पद्मुजीव । न चळे उपाव कांहीं तेथें ॥३॥ 


विषयानुक्रम 





१३३. हरि तूं निष्ठुर निर्गुण | नाहीं माया बहु कठिण । नव्हे तें करिसी आन । कवणें नाहीं केलें तें ॥१ 
॥ ध्रु. ॥ घेऊनि हरिच्श्रंद्राचे वैभव । राज्य घोडे भाग्य सर्व । पुत्र पत्नी जीव | डोंबाघरीं वोपविलीं ॥ ७ ॥ नळा 
दमयंतीचा योग । विघडिला त्यांचा संग । ऐसें जाणे जग । पुराणें ही बोलती ॥ २ ॥ राजा शिबी चक्रवर्ती । 
कृपाळु दया [पं. दयाळु भूती.] भूतीं । तुळविलें अंतीं । तुळें मास । तयाचें ॥३॥ कर्ण मिडतां समरंगणीं । बाणीं 
व्यापियेला [पं. त्रासियेला.] रणीं । मागसी पाडोनी । तेथें दांत तयाचे ॥४ ॥ बळी सर्वस्वें उदार । जेणें उभारिला 
कर । करूनि काहार | तो पाताळीं घातला ॥ ५ ॥ श्रियाळाच्या घरीं । धरणें मांडिले मुरारी । मारविलें करीं । 
त्याचें बाळ त्याहातीं ॥६॥ तुज भावें जे भजती । त्यांच्या संसारा हे गति । ठाव नाहीं पुढती । तुका ह्मणे 
करिसी तें ॥७॥ 

















१३४. चाल केलासी मोकळा | बोल विठ्ठल वेळोवेळां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तुज पापचि नाहीं ऐसें । नाम घेतां 
जवळीं वसे ॥ ७ ॥ पंच पातकांच्या कोडी । नामें जळतां न लगे घडी ॥ २ ॥ केलीं मार्गे नको राहों । तुज 
जमान आह्मी आहों ॥३ ॥ करीं तुज जीं करवती । आणिक नामें घेऊं किती ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे काळा । रीग 
नाहीं निघती ज्वाळा ॥५॥ 








१३५. बाळ बापा ह्मणे काका । तरी तो कां निपराध ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥जेसा तैसा भाव गोड । पुरवी कोड 
विठ्ठल ॥ ७ ॥ साकरेसि ह्मणतां धोंडा । तरी कां तोंडा न रुचे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आरुष बोल । नव्हे वोल 
आहाच ॥३॥ 








१३६. चिप्तीं नाहीं तें जवळीं असोनि काय । वत्स सांडी माय तेणें न्यायें ॥ १ ॥ प्रीतीचा तो वायु गोड 
लागे मात । जरी जाय चित्त मिळोनियां ॥२॥ तुका ह्मणे अवघे फिके भावाविण । मीठ नाहीं अन्न तेणें न्यायें ॥ 
३॥ 








१३७. काय काशी करिती गंगा । भीतरिं चांगा नाहीं तो ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अधणीं कुचर बाहेर तैसा । नये 
रसा पाकासि ॥ ७ ॥ काय टिळे करिती माळा । भाव स्वळा नाहीं त्या ॥२॥ तुका ह्यणे प्रेमे विण । बोळे भुंके 
अवघा | शीण ॥३॥ 





१३८. शिंदळा साल्याचा नाहीं हा विश्वास । बाईल तो त्यास न विसंभे ॥ १ ॥ दुष्ट बुद्धि चोरी करी 
निरंतर । तो ह्मणे इतर लोक तैसे ॥२॥ तुका ह्मणे जया चित्तीं जे वासना | तयाची भावना तयापरी ॥३॥ 





काला चेंडुफळी-अभंग १००. 





१३९. झेला रे झेला वरचेवर झेला । हातिचें गमावी तो पाठीं साहे टोला ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ त्रिगुणाचा 
चेंडू हातें झुगारी निराळा । वरिलिया मुखें मन लावी तेथें डोळा ॥ ७ ॥ आगळा होऊनि धरी वरिचिया वरी । 
चपळ तो जिंके गांढ्या ठके येरझारीं ॥२॥ हातीं सांपडलें उभें बैसों नेदी कोणी । सोरीमागें सोरी घेती ओणवें 
करूनि ॥३ ॥ डांई पडिलिया सोसी दुःखाचे डोंगर । पाठीवरी भार भोंवता ही उभा फेर ॥४ ॥ तुका ह्मणे सुख 
पाहे तयाचें आगळे । जिंकी तो [पं. जिंकीतो हरिसी.] हरवी कोणी एका तरी काळे ॥५॥ 


१४०. अझुनि कां थीर पोरा न ह्मणसी किर । धरुनियां धीर लाजे वुर निघाला ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥मोकळा 
होतासि कां रे पडिलासि डाई । वरिलांचा भार आतां उतरेसा नाहीं ॥ ७ ॥ मेळवूनि मेळा एकाएकीं दिली 


विषयानुक्रम 








मिठी । कवळिलें एक बहु बैसविलीं पाठीं ॥२॥ तळील तें वरी वरील तें येतें तळा । न सुटे तोंवरी येथें 
गुंतलिया खेळा ॥३ ॥ सांडितां ठाव पुढें सईल धरी हात | चढेल तो पडेल ऐसी ऐका रे मात ॥४ ॥ तुका ह्मणे 
किती आवरावे हात पाय ।न खेळावें तोंच बरें वरी नये डाय ॥५॥ 








कोडें-अभंग २ 





१४१. कोडें रे कोडें ऐका हें कोडें । उगवूनि फार राहे गुंतोनियां थोडें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥पुसतसे सांगा मी 
हें माझे ऐसें काई ॥ रुसूं नका नुगवे तो झवे आपुली आई ॥ ७ ॥ सांगतों हें मूळ काहीं न धरावी खंती । [दे. 
ज्यालें ज्यवो. त. ज्यालें जेवो.] जाळें जीवो मेलें मरो प्रारब्धा हातीं ॥ २ ॥ तुका ह्मणे अभिमान सांडावा सकळीं । नये 
अंगावरी वांयां येऊं देऊ कळी ॥३॥ 








१४२. नुगवे तें उगवून सांगितळें भाई । घालुनियां ताळा आतां शुद्ध राखा घाई ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां 
कांहीं नाहीं राहिलें । म्यां आपणा आपण पाहिलें ॥ ७ ॥ कमाईस मोल येथें नका रीस मानू । निवडूं नये मज 
कोणा येथें वानूं ॥२॥ तुका ह्मणे पदोपदीं कान्हो वनमाळी । जयेजत मग सेवटिला एक वेळीं ॥३॥ 








१४३. [दे. त. हारस.] हरुप आनंदाचा । घोष करा हरिनामाचा । कोण हा दैवाचा । भाग पावे येथील ॥१ 
॥॥ ध्रु. ॥ पुण्य पाहिजे बहुत । जन्मांतरीचे संचित । होईल करीत । आला अधिकारी तो ॥ & ॥ काय पाहातां 
हे भाई । हरुषें नाचा धरा घाई । पोटभरी कांहीं । घेतां [दे. उरी कांही.] उरी न ठेवा ॥२॥ जें सुख दृष्टी आहे | तें 
च अंतरीं जो लाहे | तुका ह्मणे काय । कळिकाळ तें बापुडे ॥३॥ 














१४४. अवघे गोपाळ ह्मणती या रे करूं काळा | काय कोणाची सिदोरी ते पाहों द्या मला । नका कांहीं 
मागें पुढें रे ठेवूं [पं. तुह्ली खरें च बोला.] खरें च बोला । वंची वंचला तो चि रे येथें भोवंडा त्याला ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
घेतल्या वांचून झाडा रे नेदी आपुलें कांहीं । एकां एक ग्वाही बहुत देती मोकळें नाहीं । ताक सांडी येर येर रे 
काला भात भाकरी दहीं । आलें घेतो मध्यें बैसला नाहीं आणवीत तें ही ॥ ७ ॥ एका नाहीं धीर तांतडी दिल्या 
सोडोनि मोटा | एक सोडितील गाठी रे एक चालती वाटा | एक उभा भार वाहोनि पाहे उगा चि खोटा । एक 
ते करूनि आराले आतां ऐसें चि घाटा ॥ २ ॥ एकीं स्थिराविल्या गाई रे एक वळत्या देती । एकांच्या फांकल्या 
वोढाळा फेरे भोंवतीं घेती । एकें चाराबोरा गुंतलीं नाहीं जीवन चित्तीं । एक एका चला ह्मणती एक हुंबरी घेती 
॥३ ॥ एकीं एकें वाटा लाविलीं भोळीं नेणतीं मुलें | आपण घरींच गुंतले माळा नासिलीं फुलें । गांठीरचे तें सोडूं 
नावडे खाय आइतें दिलें । सांपडलें वेठी वोढी रे भार वाहातां मेळें ॥४॥ एक ते माया गुंतले घरीं बहुत काम । 
वार्ता ही नाही तयाची तया कांहीं च ठावें । जेसें होतें शिळे संचित तैसें लागळें खावें । हातोहातीं गेळें वेचुनि 
मग पडिलें ठावें ॥५॥ एकीं हातीं पायीं [पं. दे. पट.] पटे रे अंगीं लाविल्या राखा । एक ते सोलिव बोडके केली 
सपाट शिखा । एक ते आळसी तळीं रे वरी वाढिल्या काखा । सिदोरी वांचून बुद्धि रे केला अवघ्यां वाखा ॥ ६ 
॥ तुका ह्मणे आतां कान्होबा आह्यां वांटोनि द्यावें । आहे नाहीं आह्यांपाज्ीं तें तुज अवघे चि ठावें । मोकलितां 
तुह्मी शरण आह्मी कवणासि जावें । कृपावंतें कृपा केली रे पोट भरे तों खावें ॥७॥ 












































१४५. बैसवुनि फेरी । गडियां मध्यभागीं हरी । अवधियांचें करी । समाधान सारिखें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ पाहे 
तो देखे समोर । भोगी अवघे प्रकार । हरुषें झेळी कर । कवळ मुखीं देती ते ॥ & ॥ बोळे बोलतिया सवें । 
देतील तें त्यांचें घ्यावें । एक एका ठावें । येर येरा अदृऱ्य ॥ २ ॥ तुका ह्मणे देवा । बहु आवडीचा हेवा । 
कोणाचिया जीवा | वाटो नेदी विषम ॥३॥ 














विषयानुक्रम 





१४६. आह्यां निकट वासें । कळों आलें जेसें तैसें । नाहीं अनारीसें । कान्होबाचे अंतरीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
पीडती आपुल्या भावना । जैसी जयाची वासना । कर्माचा देखणा | पाहे लीळा कौतुक ॥ % ॥ खेळ खेळे न 
पडे डाई । ज्याचा भार त्याच्या ठायीं । कोणी पडतील डाई । कोणी कोडीं उगवीती ॥२ ॥ तुका ह्मणे कवळ | 
हातीं घेऊनि गोपाळ । देतो ज्यांचें बळ । त्यांसि तैसा विभाग ॥३ ॥ 














१४७. काम सारूनि सकळ । आले अवघे गोपाळ । जाली आतां वेळ । ह्मणती आणा सिदोऱर्‍या ॥ १ ॥ 
॥ ध्रु. ॥ देती आपुलाळा झाडा । गाई वैसविल्या वाडां । दोंदिळ बोबडा । वांकड्याचा हरि मेळीं ॥ ७ ॥ 
आपुलालिये आवडी । मुदा बांधल्या परवडी । निवडूनियां गोडी । हरि मेळवी त्यांत तें ॥२॥ भार वागविला 
खांदीं । नव्हती मिळाली जों मांदी । सकाळांचे संदी । वोझीं अवघीं उतरलीं ॥३ ॥ मागे जो तांतडी । त्यासि 
रागा येती गडी | तुझी कां रे कुडी । येथें मिथ्या भावना ॥ ४ ॥ एक एकाच्या संवादें । कैसे धाले ब्रह्मानंदे [पं. 
परमानंदें.] | तुका ह्मणे पर्दे । या रे वंदूं हरीचीं ॥५॥ 

















१४८. यमुर्ने पाबळीं । गडियां बोळे वनमाळी । आणा सिदोर्‍या सकळी । काला करूं आजी । अवघें 
एके ठायीं । करूनि स्वाद त्याचा पाहीं । मजपाशी आहे तें ही । तुह्यमामाजी देतों ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ ह्मणती वरवें 
गोपाळ । ह्मणती बरवें गोपाळ । वाहाती सकळ । मोहरी पांवे आनंदें । खडकीं सोडियेल्या मोटा । अवघा केला 
एकवटा | काला करूनियां वांटा । गडियां देतो हरि ॥ [पं. परमानंदे.] ॥ एकापुढे एक । घाली हात पसरी मुख । 
गोळा पांवे तया सुख । अधिक चि वाटे । ह्मणती गोड जालें । ह्मणती गोड जालें । [पं. आणीक देई धालें ॥ नाहीं पोट 
आमुचें ॥ आणिक देईं । नाहीं पोट धालें ॥ २ ॥ हात नेतो मुखापासीं । एर आशा तोंड वासी । खाय आपण 
तयासी । दावी वांकुलिया । देऊनियां मिठी । पळे लागतील पाठीं । धरूनि काढितील ओठीं । मुखामाजी 
खाती ॥ ३ ॥ ह्मणती ठकडा रे कान्हा । लावी घांसा भरी राणा । दुम करितो शहाणा । पाठोवाठीं तयाच्या । 
अवघियांचे खाय । कवळ कृष्णा माझी माय । सुरवर ह्मणती हाय हाय । सुखा अंतरलो ॥४ ॥ एक एका मारी 
। डुंगा पाठी तोंडावरी । गोळा न साहवे हरि | ह्मणे पुरे आतां । येतो काकुलती । गोळा न साहवे श्रीपती | ह्मणे 
खेळों आतां नीती । सांगों आदरिलें ॥५ ॥ आनंदाचे फेरी । माजी घालुनियां हरी । एक घालिती हुंवरी । वाती 
सिंगें पांवे । वांकडे बोबडे । खुडे भुडे एक लुडे । कृष्णा आवडती पुढें । बहु भाविक ते ॥६॥ करी कवतुक | 
त्यांचें देखोनियां मुख । हरी वाटतसे सुख । खदखदां हांसे । एक एकाचें उच्छिष्ट । खातां न मानिती वीट । 
केलीं लाजतां ही धीट । आपुलिया संगें ॥७॥ नाहीं ज्याची गेली भुक । त्याचें पसरवितो मुख । अवघियां देतो 
सुख । सारिखें चि हरी । ह्मणती भला भला हरी । तुझी संगती रे बरी । आतां चाळविसी तरी । न वजों 
आणिकां सवें ॥८ ॥ गाई विसरल्या चार । पक्षी श्वापदांचे भार । जालें यमुनेचे स्थिर । जळ वाहों ठेलें । देव 
पाहाती सकळ । मुखें घोटूनियां लाळ । धन्य ह्मणती गोपाळ । धिग जालों आह्यी ॥ ९ ॥ ह्मणती कैसें करावें । 
ह्मणती कैसें करावें । यमुनाजळीं व्हावें । मत्स्य शेष घ्यावया । सुरवरांचे थाट । भरलें यमुनेचे तट । तंव अधिक 
ची होंट । मटमटां वाजवी ॥ १० ॥ आनंदें सहित । क्रीडा करी गोपीनाथ । ह्मणती यमुनेंत हात । नका धुऊं 
कोणी । ह्मणती जाणे जीवीचें । ह्मणती जाणे जीवीरचें । लाजे त्यास येथें कैचें । शेष कृष्णाचे । लाभ थोरिवे ॥ 
११ ॥ धन्य दिवस काळ । आजी पावला गोपाळ । ह्मणती धालों रे सकळ । तुझिया नि हातें । मानवले गडी । 
एक एकांचे आवडी । दहीं खादळलें परवडी । धणीवरी आजी ॥ १२ ॥ तुझा संग बरवा | नित्य आह्मां द्यावा । ऐसें 
करूनि जीवा । नित्य देवा चालावें । तंव ह्मणे वनमाळी । घ्यारे काठिया कांबळी । आतां जाऊं खेळीमेळीं । 
गाई चारावया ॥ १३ ॥ तुका ह्यणे प्रेमे धालीं । कोणा न साहवे चाली । गाई गोपाळांसि केली । आपण यांसरी ॥ 
१४ ॥ आजि जाला आनंद । आजि जाला आनंद । चाले परमानंद । सवें आह्यांसहित ॥१५॥ 










































































विषयानुक्रम 





१४९. या हो या चला जाऊं सकळा । पाहों हा सोहळा आजि वृंंदावनींचा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ वाइला 
गोपाळें वेणुनाद पडे कानीं । धीर नव्हे मनीं चित्त जाळे चंचळ ॥ ७ ॥ उरलें तें सांडा काम नका करूं गोवी हे 
चि वेळ ठाची मज कृष्णभेटीची ॥ २ ॥ निवतील डोळे याचें श्रीमुख पाहातां । बोलती तें आतां घरचीं सोसूं 
वाईट ॥ 3३ ॥ कृष्णभेटीआड कांहीं [पं. न साहे.] नावडे आणीक । लाज तरी लोक मन जालें उदास ॥४ ॥ 
एकाएकीं चालियेल्या सादावीत सवें । तुका ह्मणे देवें रूपें केल्या तन्मय ॥५॥ 

















फुगड्या-अभंग २ 





१५०. फुगडी फू फुगडी घालितां उघडी राहे । लाज सांडोनि एक एकी पाहे ॥१॥॥ ध्रु. ॥फुगडी गे 
अवघें मीडी गे | तरीच गोडी गे संसार तोडी गे ॥ ७ ॥ मागे जे शिकली होतीस पोटीं । तें चि विचारूनि आतां 
उच्चारी ओठीं ॥ २ ॥ त्रिगुणांची वेणी तुझे उडते पाठीं । सावरूनि धरी घाली मूळवंदीं गांठी ॥३॥ आगळे 
पाउल जिंके एकाएक । पावसी मान हे मानवती तिन्ही लोक ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे तुजमजमध्यें एक भाव । सम 
तुकें वार घेऊं पावो उंच ठाव ॥५॥ 

















१५१. फुगडी फू सवती माझे तूं । हागुनि । भरलें धू तुझ्या डुंगा तोंडावरि धू ॥१॥॥ ध्रु. ॥ फुगडी 
घेतां आली हरी । ऊठ जावो जगनोवरी ॥ ७ ॥ हात पाय बेंबळ जाती । ढुंगण घोळितां लागे माती ॥२॥ सात 
पांच आणिल्या हरी । वांचुनी काय तगसी पोरी ॥३ ॥ सरला दम पांगले पाय । आझुनि वरी घोळिसी काय ॥ 
४॥ तुका ह्मणे आझुन तरी । सांगितलें तें गधडी करी ॥५॥ 











॥२॥ 


'लखोटा-अभंग १. 





१५२. लये लये लखोटा । मूळबंदि कासोटा । भावा केलें साहें । आतां माझें पाहें ॥१ ॥ हातोहातीं 
गुंतली । जीवपणा मुकली । धीर माझा निका । सांडीं बोल फिका ॥ २ ॥ अंगीकारी हरि । नको पडों फेरी । 
लाज धरीं भांडे । जग झोडी रांडे ॥३ ॥ बैस भावा पाठीं । ऐक माझ्या गोष्टी । केला सांडीं गोहो । येथें धरीं 
मोहो ॥ ४ ॥ पाठमोरा डोल । आवरी तें बोल । पांगलीस बाळा पुढें अवकळा ॥ ५ ॥ आतां उभी ठायीं । 
उभाउभीं पाहीं । नको होऊं डुकरी । पुढें गाढव कुतरी ॥६ ॥ नामा केलें खरें । आपुलें म्या बरें । तुका ह्मणे 
येरी । पांगविल्या पोरी ॥७॥ 








हुंबरी-अभंग १. 


१५३. तुझी कोण घाली हुंबरी । साही पांगल्या अठरा चारी ॥ ७ ॥ सहस्र मुखावरी हरी । शेष 
शिणविलें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ चेंडुवासवें घातली उडी । नाथिला काळिया देऊनि बुडी ॥ २ ॥ अशुद्ध पीतां करुणा 
नाहीं । तुवां माउज्ी ही मारियेली ॥३ ॥ रावणाचें घर बुडविले सारें | त्याचीं रांडापोरें मारियेलीं ॥४ ॥ जाणों 
तो ठावा आहेसि आह्यां । तुवां आपुला मामा मारियेळा ॥ ५ ॥ याशीं खेळतां नाह थोरू । तुकयास्वामी 
सारंगधरू ॥६॥ 








॥१॥ 


विषयानुक्रम 


हमामा-अभंग २. 


१५४. मीं पोरा घे रे बार । तुझें बुजीन खालील द्वार ॥१॥॥ध्रु. ॥पोरा हमामा रे हमामारे॥ ७ ॥ 
मज्ठीं हमामा तूं घालीं । पोरा वरी सांभाळीं खालीं ॥२ ॥ तरी च मक्ठीं बोल । पोरा जिव्हाळ्याची ओल ॥३॥ 
मीं घेतां भास । जीवा मीतूंपणा नास ॥४ ॥ मज सवें खरा । पण जाऊं नेदी घरा ॥५॥ आमुचिये रंगीं । दुजें 
तगेना ये संगीं ॥६ ॥ तुक्‍यासवें भास । हरी जीवा करी नास ॥७॥ 





१५५. हमामा रे पोरा हमामा रे | हमामा घालितां ठकलें पोर । करी येरझार चौऱ्याज्ञीची ॥१ ॥॥ ध्रु. 
॥ पहिले पहारा रंगासि आलें । सोहं सोहं सें बार घेतलें । देखोनि गडी तें विसरळलें । डाई पडिले आपणची ॥ 
9 ॥ दुसर्‍या । पहारा महा आनंदें । हमामा घाली छंदछंदें । दिस वाढे तों गोड वाटे | परि पुढें नेणे पोर काय 
होतें तें ॥ २ ॥ तिसर्‍या पहारा घेतला बार । अहंपणें पाय न राहे स्थिर । सोस सोस करितां डाई पडसी । सत्य 
जाणें हा निर्धार ॥३॥ चौथ्या पहारा हमामा | घालिसी कांपविसी हातपाय । सुऱ्यापाटिळलाचा पोर यम । त्याचे 
पडसील डाई ॥४ ॥ हमामा घालितां भ्याला तुका त्यानें सांडिली गड्याची सोई । यादवांचा मूल एक विठोबा 
त्यासवें चारितो गाई ॥५॥ 














॥२॥ 
गाई-अभंग १. 


१५६. आह्यां घरीं एक गाय दुभता हे । पान्हा न समाये त्रिभुवनीं ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ वान ते सांवळी नांव तें 
श्रीधरा । चरे वसुंधरा चौदा भुवने ॥ ७ ॥ वत्स नाहीं माय भलत्या सर्वे जाय । कुर्वाळी तो लाहे भावभरणा ॥ २ 
॥ चहूं धारीं क्षीर वोळली अमुप । धाळे सनकादिक सिद्ध मुनी ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे माझी भूक तेथें काय । 
जोगाविते माय तिन्ही लोकां ॥४॥ 





॥१॥ 


कांडण-अभंग २. 





१५७. सिद्ध करूनियां ठेविळें कांडण | मज सांगातीण शुद्ध बुद्धि गे ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥आठव हा धरीं मज 
जागें करीं । मागिले पाहारीं सेवटिचा गे ॥ ७ ॥ सम तुकें घाव घालीं वो साजणी । मी तुजमिळणी जंव मिळें ॥ 
२ ॥ एक कशी पाखडी दुसरी निवडी । निःशेष तिसडी ओज करी ॥ ३ ॥ सरलें कांडण पाकसिद्धि करी | 
मेळवण क्षिरीसाकरेचें ॥४ ॥ उद्धव अक्रूर बंधु दोघेजण । बाप नारायण जेवणार ॥ ५ ॥ तुका ह्मणे मज मोहरीं 
आवडी । ह्मणोनि तांतडी मूळ केळे ॥६॥ 





१५८. सावडीं कांडण ओवी नारायण । निवडे आपण भूस सार ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मुसळ आधारीं 
आवरूनि धरीं । सांवरोनि थिरीं घाव घालीं ॥ ७ ॥ वाजती कांकणें अनुहात गजरें । छंद माहियेरे गाऊं गीति 
॥२॥ कांडितां कांडण नव्हे भाग शीण | तुजमजपण निवडे तों ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे रूप उमटे आरिसा । पाक 
त्या सरिसा शुद्ध जाला ॥४॥ 

॥२॥ 


विषयानुक्रम 


आडसण दळण--अभंग १. 





१५९. शुद्धीचें सारोनि भरियेळी पाळी । भरडोनि वोंगळी नाम केलें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आडसोनि शुद्ध 
करीं वो साजणी । सिद्ध कां पापिणी नासियेलें ॥ ७ ॥ सुपीं तों चि पाहें धड उगटिलें । नव्हतां नासिलें 
जगझोडी ॥ २ ॥ सपीं तों चि आहे तुज तें आधीन । दळिल्या जेवण जेसें तैसें ॥३॥ सुपीं तों चि संग घेईं 
धडफुडी । एकसा गधडी नास केला ॥ ४ ॥ दळितां आदळे तुज कां न कळे । काय गेले डोळे कान तुझे ॥५॥ 
सुपीं तोंचि वोजन करितां सायास । पडसी सांदीस तुका ह्मणे ॥६॥ 











॥१॥ 
दळण--अभंग १. 


१६०. शुद्ध दळणारचें सुख सांगों काई । मानवित सईबाई तुज ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ शुद्ध तें वळण लवकरी 
पावे । डोलवितां निवे अष्टांग तें ॥ & ॥ शुद्ध हें जेवितां तन निवे मन । अल्प त्या इंधन बुडा लागे ॥ २ ॥ शुद्ध 
त्याचा पाक सुचित चांगला | अविट तयाला नाझ नाहीं ॥३ ॥ तुका ह्मणे शुद्ध आवडे सकळां । भ्रतार वेगळा 
नकरी जीर्वे॥४॥ 








॥१॥ 





१६१. उपजोनियां पुढती येऊं । काला खाऊं दहींभात ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ वैकुंठी तों ऐसें नाहीं । कवळ 
कांहीं काल्याचे ॥ ७ ॥ एकमेकां देऊं मुखीं । सुखीं घालूं हुंबरी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे वाळवंट । बरवें नीट उत्तम ॥ 
३॥ 





१६२. याल तर या रे लागें । अवघे माझ्या मागें मागें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आजि देतों पोटभरी । पुरे ह्मणाल 
तोंवरी ॥ & ॥ हळू हळू चला । कोणी कोणाशीं न बोला ॥२ ॥ तुका ह्मणे सांडा घाटे । तेणें नका भरूं पोटें ॥ 
३॥ 











१६३. शिंकें लावियेळें दुरी । होतों तिघांचे मी वरी ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तुह्मी व्हारे दोहींकडे । मुख पसरूनि 
गडे ॥ ७ ॥ वाहाती त्या धारा | घ्यारे दोहींच्या कोंपरा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे हातीं टोका । अधिक उणें नेदी एका 
॥३॥ 


१६४. पळाले ते भ्याड । त्यांसि येथें जाला नाड ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ धीट घेती धणीवरी । शिंकीं उतरितो 
हरी ॥ ७ ॥ आपुलिया मतीं । पडलीं विचारीं तीं रितीं ॥२॥ तुका लागे घ्यारे पायां | कै पावाल या ठाया ॥ ३ 
॥ 





१६५. धाळें मग पोट | केला गड्यांनीं बोभाट ॥१॥॥ ध्रु. ॥ये रे ये रे नारायणा | बोलों अबोलण्या 
खुणा ॥ ७ ॥ खांद्यावरी भार । तीं शिणती बहु फार ॥२ ॥ तुकयाच्या दातारें । नेलीं सुखी केलीं पोरें ॥३॥ 


१६६. पाहाती गौळणी । तंव पालथी दुधाणी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ह्मणती नंदाचिया पोरें | आजि चोरी केली 
खरें ॥ ७ ॥ त्याविण हे नासी । नव्हे दुसरिया ऐसी ॥२॥ सवें तुका मेळा । त्याणे अगुणा आणिला ॥३ ॥ 





विषयानुक्रम 








१६७. आतां ऐसें करूं | दोघां धरूनियां मारू ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥मग टाकिती हे खोडी | तोंडीं लागली ते 
गोडी ॥ ७ ॥ कोंडूं घरामधीं । न बोलोनि जागों बुद्धी ॥२ ॥ बोलावितो देवा | तुका गडियांचा मेळावा ॥३॥ 











१६८. गडी गेले रडी । कान्हो नेदीस तूं चढी ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ आह्मी न खेळों न खेळों । आला भाव तुझा 
कळों ॥ ७ ॥ न साहावे भार | बहु लागतो उज्लीर ॥२॥ तुका आला रागें । येऊं नेदी मागे मार्गे ॥३॥ 


हाल-अभंग २. 
१६९. यमुनेतटीं मांडिला खेळ | ह्मणे गोपाळ गडियांसि ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ हाल महाहाल मांडा । वाउगी 


सांडा मोकळी ॥ & ॥ नांवें ठेवूनि वांटा गडी । न वजे रडी । मग कोणी ॥२ ॥ तुका ह्मणे कान्हो तिळतांदळ्या 
। जिंके तो करी आपुला खेळ्या ॥३॥ 











१७०. बळें डाई न पडे हरी । बुद्धि करी ज्ञाहणा तो ॥१॥॥ ध्रु. ॥ मोकळें देवा खेळों द्यावें ।॥ सम भावें 
सांपडावया ॥ ७ ॥ येतो जातो वेळोवेळां । न कळे कळा सांपडती ॥ २ ॥ तुका ह्मणे धरा ठायींच्या ठायीं । 
मिठी जीवीं पायीं घालुनियां॥३ ॥ 





॥२॥ 


सुतुतू--अभंग १. 





१७१. जीवशिवाच्या मांडूनि हाला । अहं सोहं दोन्ही भेडती भला ॥१॥॥ ध्रु. ॥ घाली सुतुतू फिरोनि 
पाही आपुणासि । पाही बळिया तो मागिला तुटी पुढिलासि ॥ & ॥ खेळिया तो हाल सांभाळी । धुम घाली तो 
पडे पाताळीं ॥२ ॥ बळिया गांढ्या तो चि खेळे । दम पुरे तो वेळोवेळां खेळे ॥३ ॥ हातीं पडे तो चि ढांग । दम 
पुरे तो खेळिया चांग ॥४ ॥ मागें पुढें पाहे तो जिके । हातीं पडे तो चि आधार फिके ॥५॥ आपल्या बळें खळे रे 
भाई । गडियाची सांडोनि सोई ॥६ ॥ तुका ह्मणे मी खेळिया नव्हें । जिकडे पडें त्या चि सर्वे ॥७॥ 














॥१॥ 








१७२. अनंत ब्रह्मांडे उदरीं । हरि हा बाळक नंदा घरीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ नवल केव्हडें केव्हडे । न कळे 
कान्होबाचें कोडें ॥ ७ ॥ पृथ्वी जेणें तृप्त केली । त्यासि यशोदा भोजन घाली ॥ २ ॥ विश्वव्यापक कमळापती 
। त्यासि गौळणी कडिये घेती ॥३ ॥ तुका ह्मणे नटधारी । भोग भोगून ब्रह्मचारी ॥४॥ 


१७३. कृष्ण गोकुळीं जन्मला । दुष्टांचळकांप सुटला ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ होतां कृष्णाचा अवतार | आनंद 
करिती घरोघर ॥ & ॥ प्रेम [पं. सदा नाम वाचें गाती ॥ प्रेमे आनंदें नाचती.] नाम वार्चे गाती । सदा आनंदें नाचती ॥२॥ 
तुका ह्मणे हरती दोष । आनंदानें करिती घोष ॥३॥ 











१७४. मेळउनि सकळ गोपाळा । कांहीं करिती विचार ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥चळा जाऊं चोरूं लोणी । आजि 
घेऊं चंद्रधणी । वेळ लावियेला अझुणी । एकाकरितां गडे हो ॥ ७ ॥ वाट काढिली गोविंदीं । मागें गोपाळांची 
मांदी ॥२॥ अवघा चि वावरे | कळों नेदी कोणा फिरे ॥३ ॥ घर पाहोनि एकांताचें । नवविधा नवनीतार्चे ॥४॥ 
रिघे आपण भीतरी । पुरवी माथुलियाच्या हरी ॥५ ॥ बोलों नेदी ह्मणे स्थीर । खुणा दावी खा रे क्षीर ॥६॥ 
जोगावल्यावरी । तुका करितो चाकरी ॥७॥ 








विषयानुक्रम 





१७५. धन्य त्या गौळणी इंद्राच्या पूजनीं । नैवेद्य हिरोनि खातो कृष्ण ॥ १ ॥ अरे कृष्णा इंद्र अमर 
इच्छिती । कोण तयांप्रति येइल आतां ॥२॥ तुका ह्मणे देव दाखवी विंदान । नैवेद्य खाऊन हासों लागे ॥३॥ 





१७६. तुह्मी गोपी बाळा मज केशा नेणा । इंद्र अमरराणा म्यां चि केला ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ इंद्र चंद्र सूर्य 
ब्रह्मा तिन्ही लोक । माझे सकळीक यम धर्म ॥ ७ ॥ मजपासूनिया जाळे जीव शिव | देवांचा ही देवमी च 
कृष्ण ॥२॥ तुका ह्मणे त्यांसी बोळे नारायण । व्यर्थ मी पाषाण जन्मा आलों ॥३ ॥ 





१७७. कां रे गमाविल्या गाई । आली वळती तुझी जाई । मागें जालें काई । एका तें का नेणसी ॥१॥॥ 
ध्रु. ॥केलास फजित । मागें पुढें ही बहुत । लाज नाहीं नित्य । नित्य दंड पावतां ॥ & ॥ वोला खोडा खिळ 
गाढी । ऐसा कोण तये काढी | धांवेल का पाडी । तुझी आधीं वोढाळा ॥ २ ॥ चाल धांवे । मी ही येतों तुजसवें । 
तुका ह्मणे जंव | तेथें नाहीं पावली ॥३॥ 














१७८. काय या संतांचे मानूं उपकार । मज निरंतर जागविती ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ काय देवा यांसि व्हावें 
उतराई । ठेवितां हा पायीं जीव थोडा ॥ & ॥ सहज बोलणें हित उपदेश । करूनि सायास शिकविती ॥२॥ 
तुका ह्मणे वत्स धेनुचिया चित्तीं । तैसें मज येती सांभाळित ॥३॥ 











१७९. कंठीं धरिला कृष्णमणी । अवघा जनीं प्रकाश ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ काला वांटूं एकमेकां । वैष्णवा 
निका संभ्रम ॥ ७ ॥ वांकुलिया ब्रह्मादिकां । उत्तम लोकां दाखवूं ॥२॥ तुका ह्मणे भूमंडळीं । आह्मी बळी वीर 
गाढे ॥३॥ 








१८०. कवळाचिया सुखें । परब्रह्म जालें गोरखें । हात गोऊनि खाय मुखें । बोटासांदी लोणचें ॥१ ॥॥ 
ध्रु. ॥ कोण जाणे तेथें । कोण लाभ कां तें । [त. ब्रह्मादिकातें दुर्लभ शेष येथींचें.] ब्रह्मादिकां दुर्लभ ॥ ७ ॥ घाली हमामा 
हुंवरी । पांवा वाजवी छंदें [पं. पांवा वाजवी मोहरी.] मोहरी । गोपाळांचे फेरी । हरि छंदें नाचतसे ॥२॥ काय नव्हतें 
त्या घरीं खावया । रिघे लोणी चोरावया । तुका ह्मणे सर्वे तया । आह्मी ही सोंकलों ॥३॥ 








१८१. कान्होबा आतां तुह्ठी आह्मी च गडे । कोणाकडे जाऊं नेदूं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ वाहीन तुझी 
भारशिदोरी । वळतीवरी येऊं नेदीं ॥ & ॥ ढवळे गाईचे दूध काढूं । एकएकल्यां ठोंबें मारू ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
टोकवृं त्यांला । जे तुझ्या बोळा मानीतना ॥३॥ 














१८२. बहु काळीं बहु काळीं । आह्मी देवाचीं गोवळीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ नाहीं विटों देत भात । जेऊं बैसवी 
सांगातें ॥ ७ ॥ बहु काळें बहु काळें । माझे पांघरे कांबळें ॥२॥ तुका ह्मणे नाहीं नाहीं | त्याचें आमर्चे सें कांहीं 
॥३॥ 





१८३. बहु बरा बहु बरा | यासांगातें मिळे चारा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ह्मणोनि जीवेंसाठीं । घेतली कान्होबाची 
पाठी ॥ & ॥ बरवा बरवा दिसे । समागम याचा निमिषें ॥२॥ पुढती पुढती तुका । सोंकला सोंकवितो लोकां 
॥३॥ 


विषयानुक्रम 


१८४. घेती पाण्यासी हुंबरी | त्यांचें समाधान करी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐशी गोपाळांची सवे । जाती तिकडे 
मागे धांवे ॥ ७ ॥ स्थिरावली गंगा | पांगविली ह्मणे उगा ॥ २ ॥ मोहरी पांवा काठी | तुका ह्मणे याजसाठीं ॥३ 
॥ 





१८५. वळी गाई धांवे घरा । आमच्या करी येरझारा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नांव घेतां तो जवळी । बहु भला 
कान्हो बळी ॥ ७ ॥ नेदी पडों उणें पुरें । ह्मणे अवघें चि बरें ॥२॥ तुका ह्मणे चित्ता | वाटे न व्हावा परता ॥३ 
॥ 








१८६. ह्मणती धालों धणीवरी । आतां न लगे शिदोरी । नये क्षणभरी । आतां यासि विसंबों ॥१॥॥ ध्रु. 
॥ चाल चाल रे कान्होबा खेळ मांडूं रानीं । बैसवूं गोठणीं गाई जमा करूनि ॥ ७ ॥न लगे जावें घरा । 
चुकलिया येरझारा । सजन सोयरा । मायबाप तूं आह्यां ॥२॥ तुका ह्मणे धालें पोट । आतां कशाचा बोभाट । 
पाहाणें ते वाट । मागे पुढें राहिली ॥३॥ 








१८७. तुझिये संगति । जाली आमुची निश्चिति ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ नाहीं देखिलें तें मिळे । भोग सुखाचे 
सोहळे ॥ & ॥ घरीं ताकार्चे सरोवर । येथें नवनीताचे पूर ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आतां । आह्मी न वजों दवडितां ॥ 
३॥ 





१८८. कामें पीडिलों माया । बहु मारी नाहीं दया ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तुझ्या राहिलों आधारें । जालें अवघें 
चि बरें ॥ % ॥ तुझे लागलों संगती । आतां येतों काकुळती ॥ २ ॥ तुका ह्मणे तुझ्या भिडा । कान्होबा हे गेली 
पीडा ॥३॥ 








टिपरी--अभंग ७. 


१८९. खेळ मांडियेला वाळवंटीं घांई । नाचती वैष्णव भाई रे । क्रोध अभिमान केला पावटणी । एक 
एका लागतील पायीं रे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ नाचती आनंदकल्लोळीं । पवित्र गाणें नामावळी । कळिकाळावरि 
घातलीसें कास । एक एकाहुनी बळी रे ॥ ७ ॥ गोपीचंदनउटी तुळसीच्या माळा | हार मिरवती गळां । टाळ 
मृदंग घाई पुष्पवरुषाव । अनुपम्य सुखसोंहळा रे ॥ २ ॥ लुब्धलीं [पं. लुब्धल्या.] नादीं लागली समाधी । मूढ जन 
नर नारी लोकां । पंडित ज्ञानी योगी महानुभाव । एकचि सिद्धसाधकां रे ॥ ३ ॥ वर्णाभिमान विसरली याति । 
एकएकां लोटांगणीं जाती । निर्मळ चित्ते जालीं नवनीतें । पाषाणा पाझर सुटती रे ॥ ४ ॥ होतो जयजयकार 
गर्जत अंबर । मातले हे वैष्णव वीर रे | तुका ह्मणे सोपी केली पायवाट | उतरावया भवसागर रे ॥५॥ 























१९०. एके घाई खेळतां न पडसी डाई । दुचाळ्याने ठकसील भाई रे | त्रिगुणांचे फेरी थोर कष्ठी होसी 
।या चौघांची तरी धरीं सोई रे ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ खेळ खेळोनियां निराळा चि राही । सांडी या विषयाची घाई रे | 
तेणें चि खेळें बसवंत होसी । ऐसें सत्य जाणें माझ्या भाई रे ॥ % ॥ सिंपियाचा पोर एक खेळिया नामा । तेणें 
विठ्ठल बसवंत केला रे । आपुल्या संवगडिया सिकवूनि घाई । तेणें सतंतर फड जागविला रे । एक घाई 
खेळतां तो न चुके चि कोठें । तया संत जन मानवले रे ॥ २ ॥ ज्ञानदेव मुक्‍ताबाई वटेश्वर चांगा । सोपान 
आनंदें खेळती रे । कान्हो गोवारी त्यांनीं बसवंत केला । आपण भोंवतीं नाचती रे | सकळिकां मिळोनि एकी च 
घाई । त्याच्या ब्रह्मादिक लागती पायीं रे ॥३॥ रामा बसवंत कबिर खेळिया | जोडा बरवा मिळाला रे | पांचा 
संवगडियां एक चि घाई । तेथें नाद बरवा उमटला रे | ब्रह्मादिक सुरवर मिळोनियां त्यांनीं । तो ही खेळ 


























विषयानुक्रम 





निवडिला रे ॥ ४ ॥ ब्राह्मणाचा पोर खेळिया एका भला । तेणें जन खेळकर केला रे | जनार्दन बसवंत 
करूनियां | तेणें वैष्णवांचा मेळ मेळविला रे | एक चि घाई खेळतां खेळतो | आपण चि बसवंत जाला रे ॥५॥ 
आणीक खेळिये होउनियां गेळे । वर्णावया वाचा मज नाहीं रे । तुका ह्मणे गडे हो हुझारुनि खेळा । पुढिलांची 
धरूनियां सोई रे | एक चि घाई खेळतां जो चुकला । तो पडेल संसारडाई रे ॥६॥ 














१९१. वाराही सोळा गडियांचा मेळा । सतरावा बसवंत खेळिया रे । जतिस पद राखों जेणें टिपरिया 
घाई । अनुहातें वार्ये मांदळा रे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ नाचत पंढरिये जाऊं रे खेळिया । विठ्ठल रखुमाई पाहूं रे ॥७॥ 
सा चहूं वेगळा [पं. आठरा.] अठराही निराळा । गाऊं वाजवूं एक चाळा रे । विसरती पक्षी चारा घेणें पाणी । 
तारुण्य देहभाव बाळा रे ॥ २ ॥ आनंद तेथिचा मुकियासि वाचा । बहिरे ऐकती कानीं रे । आंधळ्यांसि डोळे 
पांगळांसि पाय । तुका ह्मणे वृद्ध होती [दे. त. तारुण्ये.] तरणे रे ॥३॥ 











१९२. दोन्ही टिपरीं एक चि नाद । सगुण निर्गुण नाहीं भेद रे | कुसरी अंगें मोडितील परी । मेळविति 
एका [पं. एकाएकचंदें रे.] छंदें रे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ कांहीं च न बजे वांयां रे । खेळिया एक चि बसवंत अवघियां रे । 
सम विषम तेथें होऊं च नेदी । जाणऊनि आगळिया रे ॥ ७ ॥ संत महंत सिद्ध खेळतील घाई । ते च सांभाळी 
माझ्या भाई रे । हात राखोन हाणिति टिपऱ्या । टिपरें मिळोनि जाय त्याची सोई रे ॥ २ ॥ विताळार्चे [पं. छा. 
विटाळाचें.] अवघें जाईल वांयां । काय ते शृंगारूनि काया रे । निवडूनि बाहेर काढिती निराळा जोन मिळे 
संताचिया घाई रे ॥३ ॥ प्रकाराचें काज नाहीं सोडीं लाज | निःशंक होउनियां खेळें रे | नेणतीं नेणतीं च एकें 
पावलीं मान । विठ्ठल नामाचिया बळे रे ॥ ४ ॥ रोमांच गुढिया डोलविती अंगें । भाववळें खेळविती सोंगे रे । 
तुका ह्मणे कंठ सद्गदित दाटे । या विठोबाच्या अंगसंगें रे ॥५॥ 

















१९३. या रे गडे हो धरूं घाई जाणतां ही नेणतां । नाम गाऊं टाळी वाहूं आपुलिया हिता ॥१॥॥ ध्रु. 
॥ फावलें तें घ्यारे आतां प्रेमदाता पांडुरंग । आजि दिवस सोनियाचा वोडवला रंग ॥ ७ ॥ हिंडती रानोरान 
भुजंगांत कांट्यावन । सुख तयांहून आह्यां गातां नाचतां रे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे ब्रह्मादिकां सांवळे दुर्लभ सुखा । 
अजि येथें आळें फुका नाम [पं. सुखा.] मुखा कीर्तनीं ॥३॥ 











१९४. भीमातीरीं एक वसले नगर । त्याचे नांव पंढरपूर रे । तेथील मोकासी चार भुजा त्यासी । 
बाइला सोळा हजार रे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ नाचत जाऊं त्याच्या गांवा रे खेळिया । सुख देईल विसावा रे | पुढें गेले 
ते निधाई जाले । वाणितील त्याची सीमा रे ॥ ७ ॥ बळियां आगळा पाळी लोकपाळां । रीघ नाहीं कळिकाळा 
रे । पुंडलीक पाटील केली कुळवाडी । तो जाला भवदुःखा वेगळा रे ॥ २ ॥ संतसज़नीं मांडिलीं दुकाने । जया 
जें पाहिजे तें आहे रे । भुक्तिमुक्ति [त. भुक्ति मुक्ति तेथे.] फुका च साठीं । कोणी तयाकडे न पाहे रे ॥३॥ दोन्ही 
च हाट भरले घनदाट । अपार मिळाले वारकरी रे । न वजों ह्मणती आह्ली वैकुंठा | जिहीं देखिली पंढरी रे ॥ 
४॥ बहुत दिस होती मज आस | आजि घडलें सायासीं रे | तुका ह्मणे होय तुमचेनी पुण्यें । भेटी तया पायांसी 
रे॥५॥ 




















१९५. पंढरी चोहटा मांडियेला खेळ । वैष्णव मिळोनि सकळ रे | टाळ टिपरी मांदळे एक नाद रे । 
जाला बसवंत देवकीचा बाळ रे ॥१॥॥ ध्रु. ॥चला तें कवतुक भाई रे । पाहों डोळां कामीं गुंतलेति काई रे । 
भाग्यवंत कोणी गेले सांगाति । ऐसें सुख त्रिभुवनीं नाहीं रे ॥ ७ ॥ आनंदाचे वाद सुखाचे संवाद । एक एका 
दाखविती छंद रे । साही अठरा चारी घालुनियां घाई । नाचती फेरी टाळशुद्ध रे ॥ २ ॥ भक्‍ताचीं भूषणें मुद्रा 
आभरणें । शोभती चंदनाच्या उट्या रे । सत्व सुंदर कास घाळूनि कुसरी । गर्जती नाम बोभाटीं रे ॥३॥हरि 











विषयानुक्रम 





हर ब्रह्मा तीर्थासहित भीमा । देव कोटी तेहतीस रे | विस्मित होऊनि ठाकळे सकळ जन । अमरावती केली 
ओस रे ॥४ ॥ वाणितील थोरी वैकुंठिची परी । न पवे पंढरीची सरी रे | तुकयाचा दास ह्मणे नका आळस करूं 
। सांगतों नरनारींस [त. नारीबाळांस.] रे ॥५ ॥ 





॥७॥ 





१९६. ब्रह्मादिकां न कळे खोळ । ते हे आकळ धरिली ॥ १ ॥॥ ध्रु. ॥ मोहरी पांवा वाहे काठी । धांवे 
पाठीं गाईचे ॥ ७ ॥ उच्छिष्ट न लभे देवा | तें हें सदैवां गोवळ्यां ॥ २ ॥ तुका ह्मणे जोड जाली | ते हे माउली 
आमुची ॥३॥ 











१९७. कान्होबा तूं आलगट । नाहीं लाज बहु धीट । पाहिलें वाईट । बोलोनियां खोटें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
परि तूं न संडिसी खोडी । करिसी केली घडीघडी | पाडिसी रोकडी । तुटी माये आह्यांसी ॥ ७ ॥ तूं ठायींचा 
गोवळ । अविचारी अनर्गळ | चोरटा शिंदळ । ऐसा पिटूं डांगोरा ॥२॥ जरी मूळ मायेच्या कारट्या तुझी आई । 
आही घालूं सर्वा ठायीं | तुका ह्मणे तें ही । तुज वाटे भूषण ॥ ३ ॥ 

















१९८. भोजनाच्या काळीं । कान्हो मांडियेळी आळी । काला करी वनमाळी । अन्न एकवटा । देई 
निवडुनी । माते ह्मणतो जननी । हात पिटूनि मेदिनी । वरि अंग घाली ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ केसा [दे. आळ.] आळी 
घेसी । नव्हे तें चि करविसी । घेई दुसरें तयेसी । वारी ह्मणे नको ॥ ७ ॥ आतां काय करूं । नये यासि हाण 
मारूं । नव्हे बुझावितां स्थिरू । कांहीं करिना हा । [दे. तोंचि.] त्वां चि केलें एके ठायीं । आतां निवडूनि खाई । 
आह्या जाचितोसि काई । हरिसि ह्मणे माता ॥ २ ॥ त्याचें तयाकुन । करवितां तुटे भान | तंव जाळें समाधान । 
उठोनियां बैसे । माते बरें जाणविलें । अंग चोरूनि आपुलें । तोडियलें एका बोलें । कैसें सुखदुःख ॥३ ॥ ताट 
पालवें झाकिलें । होतें तैसें तेथें केलें । भिन्नाभित्न निवडिलं । अन्ने वेगळालीं । विस्मित जननी । भाव देखोनियां 
मनीं । ह्मणे नाहीं ऐसा कोणी । तुज सारिखा रे ॥ ४ ॥ हरुषली माये । सुख अंगीं न समाये । कवळूनि बाहे । 
देती आलिंगन । आनंद भोजनीं । तेथें फिटलीसे धणी । तुका ह्मणे कोणी | सांडा गोष मज ॥५॥ 



































१९९. चला वळूं गाई । बैसों जेऊं एके ठायीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ बहु केळी वणवण | पायपिटी जाला सिण 
॥ ४ ॥ खांदीं भार पोटीं भुक । काय खेळायाचें सुख ॥२ ॥ तुका ह्मणे धांवे । मग अवघें बरवें ॥३॥ 





२००. नेणों वेळा काळ । धालों तुझ्याने सकळ ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ नाहीं नाहीं रे कान्होबा भय आह्यापाजीं । 
वळूनि पुरविसी गाई पोटा खावया ॥ ७ ॥ तुजपाशीं भये । हें तों बोलों परी नये ॥२॥ तुका ह्मणे बोल । आह्या 
अनुभवें फोल ॥३॥ 


विटूदांडू--अभंग १. 
२०१. सारा विटूदांडू । आणीक कांहीं खेळ मांडूं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ बहु अंगा आले डाव । स्थिर नाहीं 
कोठे पाव ॥ ७ ॥ कोली हाणे टोला । झेली तेणें तो गोविला ॥ २ ॥ एकमेकां हाका मारी । सेळ जाळी एक 


धरी ॥३ ॥ राजी आलें नांव । फेरा न चुके चि धांव ॥ ४ ॥ पुढें एक पाटी । एक एकें दोघां आटी ॥५॥ एका 
सोस पोटीं । एक धांवे हात पिटी ॥६॥ तुका ह्मणे आतां । खेळ मोडावा परता ॥७॥ 














॥१॥ 


विषयानुक्रम 





२०२. पाहातां गोवळी | खाय त्यांची उष्टावळी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ करिती नामाचे चिंतन | गडी कान्होबाचें 
ध्यान आली ॥ % ॥ द्यावी डाई । धांवे वळत्या मार्गे गाई ॥ २ ॥ एके ठायीं काला | तुका ह्मणे भाविकाला ॥३ 
॥ 








२०३. पैल आली आगी कान्हो काय रे करावें । न कळे तें कैसें आजि वांचों आह्मी जीवे ॥१॥॥ध्रु. ॥ 
धांव रे हरी सांपडलों संधी । वोणव्याचे मधीं बुद्धि कांहीं करावी ॥ ७ ॥ अवचितां जाळ येतां देखियेला वरी । 
परतोनि पाहतां आधीं होतों पाठमोरी ॥ २ ॥ सभोंवता फेर रीग न पुरे पळतां । तुका ह्मणे जाणसी तें करावें 
अनंता ॥३॥ 

















२०४. भिऊं नका बोले झाकुनियां राहा डोळे | चालवीळ देव धाक नाहीं येणें वेळे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ बाप 
रे हा देवांचा ही देव कळों । नेदी माव काय करी करवी ते ॥ ७ ॥ पसरूनि मुख विश्वरूप खाय जाळ । 
सारूनियां संधी अवघे पाहाती गोपाळ ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आह्मी मार्गे भ्यालों वांयांविण । कळों आलें आतां या 
सांगातें नाहीं शिण ॥३॥ 








२०५. नेणती तयांसि साच भाव दावी हरी । लाज नाहीं नाचे पांवा वाजवी मोहरी ॥१॥॥ ध्रु. ॥चला 
रे याच्या पायां लागों आतां । राखिलें जळतां महा आगीपासूनि ॥ & ॥ केसी रे कान्होबा एवढी गिळियेली 
आगी ।न देखों पोळला तुज तोंडीं कोठें अंगीं ॥२ ॥ तुका ह्मणे तुह्मी कां रे करितां नवल । आमची सिदोरी 
खातो त्याचें आळें बळ ॥३॥ 














२०६. त्यांनीं धणीवरी संग केला हरीसवें । देऊनि आपुलें तो चि देईल तें खावें ॥१॥॥ध्रु.॥न ठेवी 
आभार प्रेमाचा भुकेला । बहु दिवस संग हा चि निर्धार त्याला ॥ ७ ॥ [दे. पं. कान्होबा तूं जेवी घासोघासीं.] कान्होबा 
तूं जेवीं घासोघासीं ह्मणती । आरुष गोपाळें त्यांची बहु देवा प्रीती ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आतां जाऊं आपुलिया 
घरा । तोय वांचविलें ऐसें सांगो रे दातारा ॥३॥ 








२०७. घ्या रे भोंकरें भाकरी । दहींभाताची सिदोरी । ताक सांडीं दुरी । असेल तें तयारपें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
येथें द्यावे तैसें घ्यावें । थोडें परी निरें व्हावें । सांगतों हें [पं. सांगतो रे.] ठावें । असों द्या रे सकळां ॥ ७ ॥ माझें 
आहे तैसें पाहे । नाहीं तरी घरा जाये | चोरोनियां माये । नवनीत आणावें ॥२॥ तुका ह्मणे घरीं । माझें कोणी 
नाहीं हरी । नका करूं दुरी । मज पायां वेगळें ॥३॥ 








२०८. काल्याचिये आसे । देव जळीं जाले मासे । पुसोनियां हांसे टिरीसांगातें हात ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
लाजे त्यासि वांटा नाहीं । जाणे अंतरींचें तें ही । दीन होतां कांहीं । होऊं नेदी वेगळें ॥ ७ ॥ उपाय अपाय 
यापुढें । खोटे निवडितां कुडे । जोडुनियां पुढें । हात उभे नुपेक्षी ॥२॥ तें घ्या रे सावकाशें । जया फावेल तो 
तैसें । तुका ह्मणे रसें । प्रेमाचिया आनंदें ॥३॥ 








२०९. गोपाळ ह्मणती कान्होबा या रे कांहीं मागो । आपुलाले आह्मी जीवीची तया आवडी सांगों । 
एक ह्मणती उगे रे उगे मागे चि लागों । निजों नका कोणी घरीं रे आजि अवघे चि जागों ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
जाणोनि नेणता हरि रे मध्यें उगाचि बैसे | नाइकोनि बोल अइके कोण कोणाचें कैसे । एक एकाच्या संवादा 
[पं. संवादें.] जाणे न मिळे ची ऐसें । [पं. पोटां तील.] पोटीचें होटा आणवी देतो तयांसि तैसें ॥ ७ ॥ एक ह्मणति बहु 
रे आह्यी पीडिलों माया । नेदी दहींभातसिदोरी ताक घालिती पिया । तापलों वळितां गोधरने नाहीं जीवन 











विषयानुक्रम 


छाया । आतां मागो पोटभरी रे याच्या लागोनि पायां ॥ २ ॥ एक ह्यणति तुमचें [त. ह्मणती अरे तुमचें.] अरे पोट तें 
किती । मागो गाई हौसी घोडे रे धन संपत्ति हत्ति । देव गडी कान्हो आमुचा आह्यां काय विपति [दें. हाति.] । 
कन्याकुमरें दासी रे बाजावरी सुपती ॥ ३ ॥ एक ह्मणती बेटे हो कोण करी जतन । गाढव तेसें चि घोडे रे 
कोण तयाचा मान | लागे भवरोग वाहतां खांदीं चवघे जण । हातीं काठ्या डोया बोडक्या हिंडों मोकळे राण ॥ 
४ ॥ एक ह्मणती रानीं रे बहु सावजें फार । फाडफाडूं खाती डोळे रे पाय नेतील कर । राखोनि राखे आपणा 
ऐसा काइचा शूर । बैसोनि राहों [पं. धीर.] घरीं रे कोण करी हे चार ॥ ५ ॥ घरीं बैसलिया बहु्ते बहु सांगती 
काम । रिकामें कोणासि नावडे ऐसें आह्यासि ठावें । चौघांमध्यें बरें दिसेसें तेथें नेमक व्हावें । लपोनि सहज [पं. 
खेळतां सहज.] खेळतां भलें गडियासर्वे ॥६॥ एक ह्मणती गडी ते भले मिळती मता । केली तयावरी चाली रे 
बरी आपुली सत्ता । नसावे ते तेथें तैसे रे खेळ हाणिती लाता । रडी एकाएकीं गेलिया गोंधळ उडती लाता ॥ 
७ ॥ एक ह्मणती खेळतां उगीं राहतीं पोरें । ऐसें काय घडो शके रे कोणी लहान थोरें । अवघीं येती रागा रे 
एका ह्मणतां बरें | संगें वाढे कलह [पं. संगें वाटे कलह करावा.] हरावा एकाएकीं च खरें ॥८ ॥ एक ह्मणती एकला 
रे तूं जासील कोठे । सांडी मांडी हें वाउगे तुझे बोल चि खोटे । ठायीं राहा उगे ठायीं च कां रे सिणसी वाटे | 
अवघियांची सिदोरी तुझे भरली मोटे ॥ ९ ॥ तुका ह्मणे [पं. अरे काहण्या काय.] काय काहण्या अरे सांगाल गोष्टी । 
चाटावे तुमचे बोल रे भुका लागल्या पोटीं । जागा करूं या रे कान्होबा मागो कवळ ताटीं । धाळे गडी तुका 
ढेकर देतो [पं. देती.] विठ्ठल कंठीं ॥१०॥ 












































२१०. आजि ओस अमरावती । काला पाहावया येती । देव विसरती । देहभाव आपुला ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
आनंद न समाये मेदिनी । चारा विसरल्या पाणी । तटस्थ त्या ध्यानीं । गाई जाल्या श्वापर्दे ॥&७॥्जेंया 
देवांचे दैवत । उर्भे आहे या रंगांत । गोपाळांसहित । क्रीडा करी कान्होबा ॥२॥ तया सुखाची शिराणी | तीं च 
पाउले मेदिनी । तुका ह्मणे मुनि । धुंडितांन लाभती ॥३॥ 








२११. चला बाई पांडुरंग पांहू वाळवंटीं । मांडियेला काला भोवती गोपाळांची दाटी ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
आनंदें कवळ देती एकामुखीं एक । न ह्मणती सान थोर अवघीं सकळिक ॥ ७ ॥ हमामा हुंबरी पांवा [त. पांवा 
वाती ताल्ला लोरी । दे. पंढरपुराप्रमाणे होता तो तळेगांवाप्रमाणें मागून केला आहे.] वाजविती मोहरी । घेतलासे फेर माजी 
घालुनियां हरी ॥२ ॥ लुब्धल्या नारी नर अवघ्या पश्नुयाती । विसरलीं देहभाव शंका नाहीं चित्तीं ॥३॥ 
पुष्पाचा वरुषाव जाली आरतियांची दाटी । तुळसी गुंफोनियां माळा घालितील कंठीं ॥४ ॥ यादवांचा राणा 
गोपीमनोहर कान्हा । तुका ह्मणे सुख वाटे देखोनियां मना ॥५॥ 














२१२. माझे गडी कोण कोण | निवडा भिन्न यांतुनी ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आपआपणामरध्यें मिळों । एक खेळों 
एकाशीं ॥ ७ ॥ घाबरियांच्या मोडा काड्या । धाडा भांड्यां [पं. भ्याडा.] वळतियां ॥ २ ॥ तुका ह्मणे देवापाज्ीं । 
विटाळश्ी नसावी ॥३॥ 








२१३. हे चि अनुवाद सदा सर्वकाळ । करुनियां गोपाळकाला सेवूं ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ वोरसलें कामधेनूचें 
दुभतें । संपूर्ण आइतें गगनभरी ॥ ७ ॥ संत सनकादिक गोमट्या परवडी । विभाग आवडी इच्छेचिये ॥२॥ 
तुका ह्मणे मधीं घाळूं नारायण । मग नव्हे सीण कोणा खेळें ॥३॥ 





२१४. अधिकाचा मज कांटाळा । तुह्यां गोपाळां संगति ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ काय नाहीं तुह्यापाजीं । 
सकळांविशीं संपन्न ॥ ७ ॥ उद्योगाचा नेघें भार । लागल्या सार पुरतें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे अधीर जिणें । नारायणें 
नकरावें॥३॥ 


विषयानुक्रम 





२१५. जालों आतां एके ठायीं । न वंचूं कांहीं एकमेकां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सरलों हेंगे देउनि मोट । 
कटकट काशाची ॥ ७ ॥ सोडोनियां गांठीं पाहें । काय आहे त्यांत तें ॥२॥ तुका ह्मणे जालों निराळा | आतां 
गोपाळा देऊं बोभा ॥३॥ 








२१६. या रे करूं गाई । जमा निजलेती काई । बोभाटानें आई । घरा गेल्या मारील ॥१॥॥ध्रु. ॥ 
घाला घाला रे कुकारे | ज्याची तेणें चि मोहरे । एवढें चि पुरे । केलियारने सावध ॥ ७ ॥ नेणोनियां खेळा । 
समय समयाच्या वेळा । दुश्चिताजवळा । मिळालेति दुश्चित ॥२॥ तुका ह्मणे शीक | न धरितां लागे भीक | धरा 
सकळीक । मनेरी धांवा वळतियां ॥३॥ 











२१७. वोळलीचा दोहूं पान्हा । मज कान्हा सांगितला ॥१॥॥ ध्रु. ॥ घ्या जि हेंगे क्षीर हातीं । निगुतीने 
वाढावें ॥ ७ ॥ सांगितलें केळं काम । नव्हे धर्म सत्याचा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे नवें जुनें । ऐसें कोणें सोसावे ॥३॥ 


२१८. येइल तें घेइन भागा । नव्हे जोगा दुसरिया ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ आवडी ते तुह्यी जाणा । बहु 
गुणांसारिखी ॥ & ॥ मज घेती डांगवरी । सवें हरि नसलिया ॥ २ ॥ तुका ह्मणे राबवा देवा । करीन सेवा 
सांगितली ॥३॥ 








२१९. अंतरली कुटी मेटी । भय धरूनियां पोटीं । ह्मणतां जगजेठी । धांवे करुणाउत्तरीं ॥१॥॥प्रु. ॥ 
बाप वळिया शिरोमणी । उताविळ या वचनीं । पडलिया कानीं । धांवा न करी आळस ॥ & ॥ बळ दुनी 
शरणागता । स्वामी वाहों नेदी चिंता । आइतें चि दाता । पंगतीस बैसवी ॥ २ ॥ वाहे खांदीं पाववी घरा । 
त्याच्या करी येरझारा । बोबड्या उत्तरा | स्वामी तुकया मानवे ॥३॥ 














२२०. धन्य तें गोधन कांवळी काष्ठिका । मोहरी पांवा निका ब्रीद वांकी ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ धन्य तें गोकुळ 
धन्य ते गोपाळ । नर नारी सकळ धन्य जाल्या ॥ & ॥ धन्य ते देवकी जसवंती दोहींचें । वसुदेवनंदाचें भाग्य 
जालें ॥२ ॥ धन्य त्या गोपिका सोळा सहस्र बाळा । यादवां सकळां धन्य जालें ॥३ ॥ धन्य ह्यणे तुका जन्मा 
तीं चि आलीं । हरिरंगीं रंगलीं सर्वभावे ॥४॥ 











२२१. गौळणी बांधिती धारणासि गळा । खेळे त्या गोपाळांमाजी ब्रह्म ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ धांवोनियां मागे 
यशोदे भोजन । हिंडे रानोरान गाईपाठीं ॥ ७ ॥ तुका ह्मणे सर्व कळा ज्याचे अंगीं । भोळेपणालागीं भीक मागे 
॥२॥ 








२२२. देखिलासि माती खातां । दावियानें बांधी माता ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जाळी घेउनि कांबळी काठी । 
गाई वळी वेणु पाठीं ॥ ७ ॥ मोठें भावार्थाचें बळ । देव जाला त्याचें बाळ ॥ २ ॥ तुका ह्मणे भक्‍तासाठीं । देव 
धांवे पाठोवाठीं ॥३॥ 





२२३. हा गे माझे हातीं । पाहा कवळ सांगाती ॥१॥॥ ध्रु. ॥ देवें दिला खातों भाग । कराल तर करा 
ळाग ॥ ७ ॥ धाळें ऐसें पोट । वरी करूनियां बोट ॥२॥ तुका ह्मणे घरीं । मग कैच्या [दे.केंजी.] या परी ॥३॥ 








२२४. अवघें अवघीकडे । दिलें पाहे मजकडे । अज्ञा संवगडे । सहित थोरी लागळी ॥१॥॥ ध्रु. ॥ कां 
रे धरिला अबोला । माझा वांटा देई मला । सिदोरीचा केला । झाडा आतां निवडे ना ॥ & ॥ भूक लागली 





विषयानुक्रम 


अनंता । कां रे नेणसी जाणतां । भागलों वळितां । गाई सैरा ओढाळा ॥ २ ॥ तुका करुणा भाकी । हरि पाहे 
गोळा टाकी | घेता जाला सुखी । भीतरी वांटी आणीकां ॥३॥ 





२२५. आह्मी गोवळीं रानटें । नव्हों जनांतीळल धीटें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सिदोरीचा करूं काला । एक 
वांटितों एकाला ॥ ७ ॥ खेळों आपआपणांशीं । आमचीं तीं आह्यांपाशीं ॥२ ॥ मिळालोीं नेणते । तुका कान्होबा 
भोंवते ॥३॥ 

२२६. “अवघियां दिला गोर । मजकरे पाहीना” ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ फुंदे गोपाळ डोळे चोळी । ढुंगा थापली 
हाणे तोंडा ॥ ७ ॥ आवडती थोर मोटे । मी रे पोरटें दैन्यवाणें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे जाणों भाव । जीविंचा देव 
बुझावी ॥३॥ 


मृदंग पाट्या--अभंग. 





२२७. मागें पुढें पाहें सांभाळूनि दोनी ठाय । चुकावूनि जाय गडी राखे गडियांसि ॥१॥॥ ध्रु. ॥ मुरडे 
दंडा दोहीं तोंडें गडियां सावध करी । भेटतियासंगें तया हाल तुजवरी ॥ ७ ॥ गडियां गडी वांटुनि देई । 
ज्याचा सोडी ते चि ठायीं ॥२॥ अगळ्या बळें करील काय | तुज देणें लागे डोय ॥३ ॥ नवां घरीं पाउला करीं 
। सांपडे तो तेथे धरीं ॥४ ॥ जिकोनि डाव करीं । टाहो सत्ता आणिकांवरी ॥ ५ ॥ सांपडोनि डाई बहु । काळ 
गुंतलासी ॥ ६ ॥ बळिया गडी फळी । फोडी न धरितां त्यांसी ॥७ ॥ चुकांडी जो खाय मिळोनि अंगीं जाय । 
गुंतलासी काय तुका ह्मणे अझू नी ॥८॥ 








२२८. पाहा रे तमासा तुमचा येथें नव्हे लाग । देईन तो भाग आलियाचा बाहेरी ॥१॥॥ध्रु. ॥जागारे 
गोपाळा नो ठायीं ठायीं जागा । चाहुलीने भागा दूर मजपासूनि ॥ ७ ॥न रिघतां ठाव आह्या ठावा पाळतियां । 
भयाभीत वांयां तेथें काय चांचपा [पं. चांचपाल.] ॥ २ ॥ तुका ह्मणे हातां चढे जीवाचिये साटीं । मिटक्या देतां 
गोड मग लागतें शेवटीं ॥३॥ 











२२९. डाई घालुनियां पोरें । त्यांचीं गुरें चुकवीलीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ खेळ खेळतां फोडिल्या डोया । 
आपण होय निराळा ॥ & ॥ मारिती माया घेती जीव । नाहीं कीव अन्यायें ॥२ ॥ तुका कान्होबा मागें । तया 
अंगे कळों आळे ॥३॥ 





२३०. आतां हें चि जेऊं हें चि जेऊं । सवे घेऊं सिदोरी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥हरिनामाचा खिचडा केला । प्रेमे 
मोहिला साधनें ॥ ७ ॥ चवीं चवीं घेऊं घास | ब्रह्मरस आवडी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे गोड लागे | तों तों मागे रसना 
॥३॥ 

२३१. अवघे चि गोड जालें । मागीलये भरी आलें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ साह्य जाला पांडुरंग । दिला 


अभ्यंतरीं संग ॥ ७ ॥ थडिये पावतां तो वाव । मागें वाहावतां ठाव ॥ २ ॥ तुका ह्मणे गेलें । स्वप्नींचें जागे जालें 
॥३॥ 














२३२. तुजसवें येतों हरी । आह्यां लाज नाहीं तरी । उचलिला गिरी । चांग तई वांचळो ॥१॥॥ध्रु.॥ 
मोडा आतां खेळ । गाई गेल्या जाला वेळ । फांकल्या ओढाळ | नाहीं तो चि आवरा ॥ & ॥ चांग दैवें यमुनेसी 





विषयानुक्रम 





वांचलों बुडतां । निलाजिरीं आह्मी नाहीं भय धाक या अनंता ॥ २ ॥ खातों आगी माती । आतां पुरे हा सांगाती 
। भोंवतां भोवेल । आह्यां वाटतें हें चित्तीं ॥३॥ तुका ह्मणे उरी नाहीं तुजसवें । [दे. ज्ञाहाणे या भावें दुरी छंद भोळियां | पं. 
शाहाणे या दुरी । छंद भोळिया भावें |] शाहाणिया दुरी छंद भोळियां सवें ॥४॥ 











२३३. नको आह्यांसवें गोपाळा । येऊं ओढाळा तुझ्या गाई ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कोण धांवें त्यांच्या लागें । 
मागें मागे येरझारी ॥ ७ ॥ न बैसती एके ठायीं । धांवती दाही दाहा वाटां ॥ २ ॥ तुका ह्मणे तूं राख मनेरी । 
मग त्या येरी आह्मी जाणों ॥३॥ 


२३४. मागायास गेलों सिदोरी । तुझ्या मायाघरीं गांजियेलों ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ तुजविणें ते नेदी कोणा । 
सांगतां खुणा जिवें गेलों ॥ ७ ॥ बांयांविण केली येरझार । आतां पुरे घर तुझी माया ॥२ ॥ तुका ह्मणे तूं 
आह्मां वेगळा | राहें गोपाळा ह्मणउनी ॥३॥ 








२३५. काकुलती येतो हरी । क्षणभरी निवडितां ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ तुमची मज लागली सवे । ठायींचे नवे 
नव्हों गडी ॥ ७ ॥ आणीक बोलाविती फार । बहु थोर नावडती ॥ २ ॥ भाविकें त्यांची आवडी मोठी । तुका 
ह्मणे मिठी घाली जीवें ॥३॥ 








२३६. वरता वेंघोनि घातली उडी । कळंबाबुडीं यमुनेसी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ हरि बुडाला बोंब घाला । 
घरचीं त्यांला ठावा नाहीं ॥ ७ ॥ भवनदीचा न कळे पार । काळिया माजी थोर विखार ॥२ ॥ तुका ह्मणे काय 
वाउग्या हाका । हातींचा गमावुनियां थिंका ॥३॥ 








२३७. अवघीं मिळोनि कोल्हाळ केला । आतां होता ह्मणती गेला ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आपलिया रडती भावें 
। जयासवें जयापरी ॥ ७ ॥ चुकलों आह्यी खेळतां खेळ । गेला गोपाळ हातींचा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे धांवती थडी 
।न घली उडी आंत कोणी ॥३॥ 








२३८. भ्यालीं जिवा चुकलीं देवा । नाहीं ठावा जवळीं तो ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ आहाकटा करिती हाय । हात 
डोकें पिटिती पाय ॥ ७ ॥ जवळी होतां न कळे आह्यां । गेल्या सीमा नाहीं दुःखा ॥२ ॥ तुका ह्मणे हा लाघवी 
मोटा । पाहे खोटा खरा भाव ॥३॥ 





२३९. काळिया नाथूनि आला वरी । पैल हरी दाखविती ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ दुसरिया भावें न कळे कोणा । 
होय नव्हेसा संदेह मना ॥ ७ ॥ रूपा भिन्न पाळट जाला | गोरें सांवळेसा पैं देखिला ॥ २ ॥ आश्वासीत आला 
करें | तुका खरें ह्मणे देव ॥३॥ 





२४०. हरि गोपाळांसवें सकळां । भेटे गळ्या गळा मेळवूनी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ भाविकें त्यांची आवडी मोठी 
। सांगे गोष्टी जीविचिया ॥ & ॥ योगियांच्या ध्याना जो नये । भाकरी त्यांच्या मागोनि खाये ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
असे शाहाणियां दुरी । बोबडियां दास [दे. त. बोबडियां दास कामारी.] हाका मारी ॥३॥ 





२४१. धांव कान्होबा गेल्या गाई । न ह्मणे मी कोण ही काई ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आपुलियांचें वचन देवा । 
गोड सेवा करीतसे ॥ ७ ॥ मागतां आधीं द्यावा डाव | बळिया मी तो नाहीं भाव ॥२॥ तुका ह्मणे ऐझ्ा सर्वे । 
अनुसरावें जीवेंभावें ॥३॥ 


विषयानुक्रम 





२४२. धाकुट्याचे मुखीं घांस घाली माता । वरी करी सत्ता शाहाणियां ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसें जाणपणें 
पडिलें अंतर । वाढे तों तों थोर अंतराय ॥ ७ ॥ दोन्ही उभयतां आपण चि व्याली । आवडीची चाली भिन्न भिन्न 
॥२॥ तुका ह्मणे अंगापासूनि निराळें । निवडिलें बळें रडतें स्तनीं ॥३॥ 











२४३. देवाचे ह्यणोनि देवीं अनादर । हें मोठे आश्चर्य वाटतसे ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ आतां येरा जना ह्यणावें तें 
काई । जया भार डोई संसाराचा ॥ & ॥ त्यजुनी संसार अभिमान सांटा । जुलूम हा मोटा दिसतसे ॥२॥ 
तुका ह्मणे अळस करूनियां साहे । वळें कैसे पाहें वांयां जाती ॥३॥ 











२४४. उपदेश तो भलत्या हातीं । जाला चित्तीं धरावा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नये जाऊं पात्रावरी । कवटी 
सारी नारळें ॥७॥ स्त्री पुत्र बंदीजन । नारायण स्मरविती ॥ २ ॥ तुका ह्मणे रत्नसार । परि उपकार [पं. परी 
आधार चिंधीचा.] चिंधींचे ॥३॥ 


२४५. संताचे गुण दोष आणितां या मना । केलिया उगाणा सुकृताचा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पिळोनियां पाहे 
पुष्पाचा परिमळ । चिरोनि केळी केळ गाढव तो ॥ ७ ॥ तुका ह्मणे गंगे अग्नीसि विटाळ । लावी तो चांडाळ 
दुःख पावे ॥२॥ 





२४६. चुंबळीचा करी चुंबळीशीं संग । अंगीं वसे रंग क्रियाहीन ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ बीजा ऐसें फळ दावी 
परिपाकीं । परिमळ लौकिकीं जाती ऐसा ॥ ७ ॥ माकडाच्या गळां रत्न कुळांगना | सांडूनियां सुना बिदी धुंडी 
॥२॥ तुका ह्मणे ऐसा व्याली ते गाढवी । फजिती ते व्हावी आहे पुढें ॥३॥ 





२४७. सांपडला संदीं । मग बळिया पडे [दे. फंदी.] बंदीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसी कोणी वाहे वेळ । हातीं 
काळाच्या सकळ ॥ ७ ॥ दाता मागे दान । जाय याचका शरण ॥ २ ॥ तुका ह्मणे नेणां । काय सांगो नारायणा 
॥३॥ 





२४८. सर्प विंचू दिसे । धन अभाग्या कोळसे ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आला डोळ्यांसि कवळ । तेणें मळलें 
उजळ ॥ ७ ॥ अंगाचे भोंवडी । भोय झाड फिरती धोंडी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे नाड । पाप ठाके हिता आड ॥३॥ 





२४९. न देखोन कांहीं । म्या पाहिळें सकळ ही ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जालों अवधियांपरी । मी हें माझें ठेले 
दुरी ॥ ७ ॥ न घेतां घेतलें । हातें पार्ये उसंतिलें ॥२॥ खादलें न खातां । रसना रस जाली घेतां ॥३॥न 
बोलोनि बोलें । केलें प्रगट झांकिळें ॥४॥ नाइकिलें कांनीं । तुका ह्मणे आलें मनीं ॥५॥ 








ब्रह्मचारी फिर्याद गेला--अभंग २ 





२५०. काखे कडासन आड पडे । खडबड खडबडे हुसकलें ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ दादकरा दादकरा । 
फजितखोरा लाज नाहीं ॥ & ॥ अवघा जाला राम राम | कोणी कर्म आचरे ना ॥ २ ॥ हरिदासांच्या पडती 
पायां । ह्मणती तयां केलें नागवावें ॥३ ॥ दोहीं ठायीं फजीत [पं. जाढे.] जालें | पारणें केळे अवकळा ॥४॥ 
तुका ह्मणे नाश केला | विटंबिला वेश जिहीं [त. पं. जिणें.] ॥५ ॥ 





विषयानुक्रम 





२५१. कुटुंबाचा केला त्याग । नाहीं राग जंव गेला ॥१॥॥ ध्रु. ॥ भजन तें वोंगळवाणें । नरका जाणें 

चुके ना ॥ ७ ॥ अक्षराची केली आटी । जरी पोटीं संतनिदा ॥२ ॥ तुका ह्मणे मागे पाय । तया जाय स्छळासि 
॥३॥ 

॥२॥ 








२५२. तारतिम वरी तोंडा च पुरतें । अंतरा हें येतें अंतरीचे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसी काय बरी दिसे 
ठकाठकी । दिसतें लौकिकीं सत्या ऐसे ॥ ७ ॥ भोजनांत द्यावें विष कालवूनि । मोहचाळवणी मारावया ॥२॥ 
तुका ह्मणे मैंद [त. देव.] देखों नेदी कुडें । आदरें [दे. न. आदर.] चि पुढें सोंग दावी ॥३॥ 











२५३. ब्रह्मनिष्ठ काडी | जरी जीवानांवें मोडी ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ तया घडली गुरुहत्या । गेला उपदेश तो 
मिथ्या ॥ ७ ॥ सांगितलें कानीं । रूप आपुलें वाखाणी ॥ २ ॥ भूतांच्या मत्सरें । ब्रह्मज्ञान नेळें चोरे ॥३॥ 
शिकल्या सांगे गोष्टी । भेद क्रोध वाहे पोटीं ॥ ४ ॥ निंदा [दे. (नवीन फेर केला आहे.) तुका ह्मणे वाणी | निंदा स्तुति लावी स्तवनीं 
॥] स्तुति स्तवनीं । तुका ह्मणे वेंची वाणी ॥५॥ 








२५४. इहलोकींचा हा देहे । देव इच्छिताती पाहें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ धन्य आह्यी जन्मा आलों । दास 
विठोबाचे जालों ॥ & ॥ आयुष्याच्या या साधनें । सच्चिदानंद पदवी घेणें ॥२॥ तुका ह्मणे पावठणी | करूं 
स्वर्गाची निशाणी ॥३॥ 





२५५. पंडित वाचक जरी जाला पुरता । तरी कृष्णकथा ऐके भावें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥क्षीर तुपा साकरे 
जालिया भेटी । तैसी पडे मिठी गोडपर्णे ॥ ७ ॥ जाणोनियां लाभ घेई हा पदरीं । गोड गोडावरी सेवीं बापा ॥ 
२ ॥ जाणिवेचे मूळ उपडोनी खोड । जरी तुज चाड आहे तुझी ॥ ३ ॥ नाना परिमळद्रव्य उपचार । अंगीं उटी 
सारचंदनाची [त. पार.] ॥ ४ ॥ जेविलियाविण झून्य ते श्रृंगार । तैसी गोडी हरिकथेविण ॥ ५ ॥ ज्याकारणें 
वेदश्रुति ही पुराणें । तें चि विठ्ठलनाणें तिष्ठे कथे ॥६॥ तुका ह्मणे येर दगडाचीं पेंवें | खळखळ [पं. खळखळे चि.] 
[दे. (जुना पाठ) आवघें.] आघवें मूळ तेथें ॥७॥ 





२५६. आणिकांच्या कापिती माना । निष्ठुरपणा पार नाहीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ करिती बेटे उसणवारी । 
यमपुरी भोगावया ॥ ७ ॥ सेंदराचें दैवत केळें । नवस बोळे तयासि ॥ २ ॥ तुका ह्मणे नाचति पोरें । खोडितां 
येरें अंग दुखे ॥३॥ 








२५७. गंधर्व अग्नि सोम भोगिती कुमारी । कोठें चराचरीं त्याग केला ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ गायत्री स्वमुखें 
भक्षीतसे मळ । मिळाल्या वाहाळ गंगाओघ ॥ ७ ॥ कागाचिये विष्ठें जन्म पिंपळासि । पांडवकुळासि पाहातां 
दोष ॥ २ ॥ शकुंतळा सूत कर्ण ज्ञुंगी व्यास । यांच्या नामें नाश पातकांसि ॥३ ॥ गणिका अजामेळ कुब्जा तो 
विदुर । पाहातां विचार पिंगळेचा ॥ ४ ॥ वाल्हा विश्वामित्र वसिष्ठ नारद । यांचें पूर्व शुद्ध काय आहे ॥५॥न 
व्हावी तीं जालीं कर्मे [दे. (ल. पा.) निंद्य.] नरनारी । अनुतापें हरी स्मरतां मुक्‍त ॥ ६ ॥ तुका ह्मणे पूर्व नाठवी 
श्रीहरी । मूळ जो उच्चारी नरक त्यासि ॥७॥ 




















२५८. सोनियाचे ताट क्षीरीने भरिलें । भक्षावया दिलें श्वाना लागीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मुक्ताफळहार 
खरासि घातला । कस्तुरी सुकराला चोजविली ॥ ७ ॥ वेदपरायण बघिरा सांगे ज्ञान । तयाची ते खुण काय 
जाणे ॥२॥ तुका ह्मणे ज्याचें तोचि एक जाणे । भक्‍तीचें महिमान साधु जाणे ॥३॥ 





विषयानुक्रम 





२५९. ऐसा हा लौकिक कदा राखवेना | पतितपावना देवराया ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ संसार करितां ह्मणती 
हा दोषी । टाकितां आळसी पोटपोसा ॥ ७ ॥ आचार करितां ह्मणती हा पसारा | [पं.न करी त्या.] न करितां नरा 
निंदिताती ॥ २ ॥ संतसंग करितां ह्मणती हा उपदेशी । येरा अभाग्यासि ज्ञान नाहीं ॥३ ॥ धन नाहीं त्यासि 
ठायींचा करंटा । समर्थासि ताठा [पं. ह्मणताती.] लाविताती ॥ ४ ॥ बहु बोलों जातां ह्मणति हा वाचाळ । न 
बोलतां सकळ ह्मणती गर्वी ॥५ ॥ भेटिसि न वजातां ह्मणती हा निष्ठूर । येतां जातां घर बुडविले ॥६॥ लग्न 
करूं जातां ह्मणती हा मातळा । न करितां जाला नपुंसक ॥ ७ ॥ निपुत्रिका ह्मणती पहा हो चांडाळ । पातकाचें 
मूळ पोरवडा ॥ ८ ॥ लोक जैसा ओक धरितां धरवे ना । अभक्ता जिरे ना संतसंग ॥ ९ ॥ तुका ह्मणे आतां 
ऐकावें वचन | त्यजुनियां जन भक्ति करा ॥१०॥ 























२६०. धर्म रक्षावया साठीं । करणें आटी आह्यांसि ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥वाचा बोलों वेदनीती । करूं संतीं 
केलें तें ॥ ७ ॥ न बाणतां स्थिति अंगीं । कर्म त्यागी लंड तो ॥ २ ॥ तुका ह्मणे अधम त्यासी । भक्ति दूषी 
हरीची ॥३॥ 





२६१. चवदा भुवनें जयाचिये पोटीं । तो चि आह्मी कंठीं साठविला ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ काय एक उणें 
आमुचिये घरीं । वोळगती द्वारीं रिद्धिसिद्धी ॥ ७ ॥ असुर जयानें घातले तोरडीं [दे. पं. तोडरी.] । तो आह्यांसि 
जोडी कर दोन्ही ॥२॥ रूप नाहीं रेखा जयासि आकार | आह्मीं तो साकार भक्‍तीं केला ॥३ ॥ अनंत ब्रह्मांडे 
जयाचिये अंगीं । समान तो मुंगी आह्यासाठीं ॥ ४ ॥ [हें कडवें पं. प्रतींत नाहीं.] रिद्धिसिद्धी सुखें हाणितल्या लाता । 
तेथें या प्राकृता कोण मानी ॥५॥ तुका ह्मणे आह्मी देवाहूनि बळी । जालों हे निराळी ठेवुनि आज्ञा ॥६॥ 








२६२. केला मातीचा पश्लुपति । परि मातीसि काय ह्मणती । शिवपूजा शिवासी पावे । माती मातीमाजी 
सामावे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तैसे पूजिती आह्यां संत । पूजा घेतो भगवंत । आह्णयी किंकर संतांचे दास । संतपदवी 
नको आह्यांस ॥ ७ ॥ केला पाषाणाचा विष्णु । परी पाषाण नव्हे विष्णु । विष्णुपूजा विष्णुसि अर्पे । पाषाण राहे 
पाषाणरूपें ॥२ ॥ केली कांशाची जगदंबा । परि कांसें नव्हे अंबा । पूजा अंबेची अंबेला घेणें । कांसें राहे 
कांसेंपणें ॥३॥ ब्रह्मानंद पूर्णामाजी । तुका ह्मणे केली कांजी । ज्याची पूजा त्याणें चि घेणें । आह्मीं पाषाणरूप 
राहणें ॥४॥ 








२६३. ते माझे सोयरे सज़न सांगाती । पाय आठविती विठोबाचे ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ येरा मानी विधि 
पाळणापुरतें । देवाचीं तीं भूतें ह्मणोनियां ॥ ७ ॥ सर्वभावें जालों वैष्णवांचा दास । करीन त्यांच्या आस 
उच्छिष्ठाची ॥२॥ तुका ह्मणे जैसे मानती हरिदास । तैज्ञी नाहीं आस आणिकांची ॥३॥ 








२६४. दया तिचें नांव भूतांचे पाळण । अणीक निर्दळण कंटकांचें ॥ १ ॥ [धर्म नीतीचा तो ऐकुनी वेव्हार । 
निवडीलें सार असार तें ॥ हे येथें पंढरीच्या छापील प्रतींत आढळतें.] पाप त्याचें नांव न विचारितां नीत । भळतें चि उन्मत्त करी 
सदा ॥२॥ तुका ह्मणे धर्म रक्षावया साठीं । देवास ही आटी जन्म घेणें ॥३॥ 








२६५. करावें गोमटें । बाळा माते तें उमटे ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥आपुलिया जीवाहूनी । असे वाल्हे तें जननी ॥ 
2 ॥ वियोग तें तिस । त्याच्या उपचारें तें विष ॥ २ ॥ [हरणी चुकली पाडसा । धुंडाळी ती दाही दिशा ॥ रानीं हिंडों गेली गाय । 
घरीं वत्स वाट पाहे ॥ हीं दोन कडवीं पंढरपुरच्या छापील प्रतींत आढळतात.] तुका ह्यणे [पं. मायें.] पायें डोळा सुखावे ज्या न्यायें ॥ 
३॥ 





विषयानुक्रम 


२६६. कन्या सासुर्‍्यासि जाये । मागे परतोनी पाहे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तैसें जालें माझ्या जिवा । केव्हां 
भेटसी केशवा ॥ ७ ॥ चुकलिया माये । बाळ हुरू हुरू पाहे ॥ २ ॥ जीवना वेगळी मासोळी । तैसा [दे. तुका ह्मणे 
तळमळी.] तुका तळमळी ॥३ ॥ 





२६७. हातीं होन दावी बेना । करिती ळेंकीच्या धारणा ॥१॥॥ ध्रु. ॥ ऐसे धर्म जाळे कळीं । पुण्य रंक 
पाप बळी ॥ ७ ॥ सांडिले आचार । द्विज चाहाड जाळे चोर ॥ २ ॥ टिळे लपविती पातडीं । लेती विजारा 
कातडीं ॥३ ॥ बैसोनियां तक्‍तां । अन्नेंविण पिडिती लोकां ॥ ४ ॥ मुदबख लिहिणे । तेलतुपावरी [दे. “तेल तूप 
साबण केणें ।” हा पाठ मागून घातला आहे.] जिणें ॥५॥ नीचाचे चाकर । चुकलिया खाती मार ॥६॥ राजा प्रजा पीडी । 
क्षेत्री दुश्चितासी तोडी ॥ ७ ॥ वैश्यशूद्रादिक । हे तों सहज नीच लोक ॥ ८ ॥ अवघे बाह्य रंग । आंत हिरवे [पं. 
बाह्य.] वरी सोंग ॥९ ॥ तुका ह्मणे देवा । काय निद्रा केली धांवा ॥१० ॥ 











२६८. साळंकृत कन्यादान । करितां पृथ्वीसमान [दे. (नवीन ज्नोध.) पृथ्वी दानाच्या समान.] ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ परि 
तेंन कळे या मूढा । येइल कळों भोग पुढां ॥ ७ ॥ आचरतां कर्म । भरे पोट राहे धर्म ॥२॥ सत्या देव साहे । 
ऐसें करूनियां पाहें ॥३॥ अन्न मान धन । हें तों प्रारथ्था आधीन ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे सोस । दुःख [दे. (नवीन ्ोध.) 
सुख.] आतां पुढें नास ॥५॥ 





२६९. दिवट्या वाद्ये लावुनि खाणें । करूनि मंडण दिली हातीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नवरा नेई [पं. नेईल.] 
नवरी घरा । पूजन वरा पाद्याचें ॥ ७ ॥ गौरविली विहीण व्याही । घडिलें कांहीं ठेवूं नका ॥ २ ॥ करू द्यावें 
न्हावें बरें । ठायीचे कां रे न कळे चि ॥३ ॥ वर्‍्हाडियांचे लागे पाठीं । जैसी उटिका तेलीं ॥४ ॥ तुका ह्मणे 
जोडिला थुंका । पुढें नरका सामग्री ॥५॥ 





२७०. ब्रह्महत्या मारिल्या गाई । आणीक काई पाप केलें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ऐका जेणें विकिली कन्या । 
पवाडे त्या सुन्याचे ॥ ७ ॥ नरमांस खादली भाडी । हाका मारी ह्मणोनि ॥ २ ॥ अवघें पाप केलें तेणें । जेणें 
सोनें अभिळाषिलें ॥३ ॥ उच्चारितां मज तें पाप । जिव्हे कांप सुटतसे ॥४॥ तुका ह्मणे कोरान्न रांड । बेटा भांड 
मागेनाकां॥५॥ 








२७१. याचा कोणी करी पक्ष । तो ही त्याशी समतुल्य ॥१॥॥ ध्रु. ॥ फुकासाठीं पावे दुःखाचा विभाग । 
पूर्वजांसि लाग निरयदंडीं ॥ ७ ॥ ऐके राजा न करी दंड । जरि या लंड दुष्टासि ॥२॥ तुका ह्मणे त्याचें अन्न । 
मद्यपाना समान ॥३॥ 











२७२. कपट कांहीं एक । नेणें भुलवायार्चे लोक ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ तुमर्चे करितों कीर्तन । गातों उत्तम ते 
गुण ॥ ७ ॥ दाऊं नेणें जडीबुटी । चमत्कार उठाउटी ॥ २ ॥ नाहीं शिष्यशाखा । सांगों अयाचित लोकां ॥३॥ 
नव्हें मठपति । नाहीं चाहुरांची वृत्ति ॥ ४ ॥ नाहीं देवार्चन । असे मांडिळें दुकान ॥ ५ ॥ नाहीं वेताळ प्रसन्न । 
कांहीं सांगों खाण खुण ॥ ६ ॥ नव्हें पुराणिक । करणें सांगणें आणीक ॥ ७ ॥ नेणें वाद घटा पटा | करितां 
पंडित करंटा ॥ ८ ॥ नाहीं जाळीत भणदीं । उदो ह्मणोनि आनंदी ॥९ ॥ नाहीं हालवीत माळा । भोंवतें मेळवुनि 
गबाळा ॥ १० ॥ आगमीचें कुडें नेणें । स्तंभन [पं. स्तंभ आणि उच्चाटणें.] मोहन उच्चाटणें ॥ ११ ॥ नव्हें यांच्या ऐसा । 
तुका निरयवासी पिसा ॥ १२ ॥ 











विषयानुक्रम 


२७३. रडोनियां मान । कोण मागतां भूषण ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ देवें दिलें तरी गोड । राहे रुचि आणि कोड 
॥ ७ ॥ लावितां लावणी | विके भीके केज्या दानी ॥२॥ तुका ह्मणे धीरा । विण कैसा होतो हिरा ॥३॥ 





२७४. पूज्या एकासनीं आसनीं आसन [पं. आसनें.] । बैसतां गमन मातेशीं तें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ सांगतो ते 
धर्म नीतीचे संकेत । सावधान हित व्हावें तरी ॥ ७ ॥ संतां ठाया ठाव पूजनाची इच्छा । जीवनीं च वळसा 
सांपडला ॥ २ ॥ तुका ह्मणे एकाएकीं वरासन [दे. पं. वरासनें.] । दुर्जे तेथें मित्ञ अशोभ्य तें ॥३॥ 


२७५. जेणें मुखें स्तवी । तें चि निदे पाठीं लावी ॥१॥॥ ध्रु. ॥ऐसी अधमाची याती । लोपी सोनें खाय 
माती ॥ ७ ॥ गुदद्वारा वाटे । मिष्टान्नांचा नरक लोटे ॥२ ॥ विचु लाभाविण | तुका ह्मणे वाहे शीण ॥३॥ 








२७६. अधमाची यारी । रंग पतंगाचे परी ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥विटे न लगतां क्षण । मोल जाय वांयां विण ॥ 
£ ॥ सर्पाचिया परी । विषे भरला कल्हारीं ॥२॥ तुका ह्मणे देवा । मज झणी ऐसे दावा ॥३॥ 


२७७. आणिकांची स्तुति आह्यां ब्रह्महत्या । एका वांचूनि त्या पांडुरंगा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आह्यां 
विष्णुदासां एकविध भाव । न ह्मणों या देव आणिकांसि ॥ ७ ॥ शतखंड माझी होईल रसना । जरी या वचना 
पालटेन ॥२॥ तुका ह्मणे मज आणिका संकल्पें ।अवघीं च पापे घडतील ॥३॥ 








२७८. तान्हेल्याची धणी । फिटे गंगा नव्हे उणी ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ माझे मनोरथ सिद्धी । पाववावे 
कृपानिधी ॥ ७ ॥ तूं तों उदाराचा राणा | माझी अल्प चि वासना ॥ २ ॥ कृपादृष्टी पाहें । तुका ह्मणे होई साहे ॥ 
३॥ 





२७९. संताचा अतिक्रम । देवपूजा तो अधर्म ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ येती [पं. येती दगड ते वरी.] दगड तैसे वरी | 
मंत्रपुष्पे देवा शिरीं ॥ ७ ॥ अतीतासि गाळी । देवा नैवेद्यासी पोळी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे देवा । ताडण भेदकांची 
सेवा ॥३॥ 








२८०. करणें तें देवा । हे चि एक पावे सेवा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अवघें घडे येणें सांग । भक्‍त देवाचें तें अंग ॥ 
9 ॥ हेंचि एक वर्म । काय बोलिला तो धर्म ॥२॥ तुका ह्मणे खरें । खरें त्रिवाचा उत्तरे ॥३॥ 





२८१. मागें नेणपणें [पं. नेमतेपणें.] घडलें तें क्षमा । आतां देतों सीमा करूनियां ॥१॥॥ ध्रु. ॥ परनारीचें 
जया घडलें गमन । दावीतो वदन जननरित ॥ ७ ॥ उपदेशा वरी मन नाहीं हातीं । तो आह्मां पुढती पाहूं नये 
॥२॥ तुका ह्मणे साक्षी असों द्यावें मन । घातली ते आण पाळावया ॥३॥ 








२८२. आणिकांच्या घातें । ज्यांची निवतील चित्ते ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ते चि ओळखावे पापी । निरयवासी 
शीघ्रकोपी ॥ [पं. नेमतेपणे.] ॥ कान पसरोनी । ऐके वदे दुष्ट वाणी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे भांडा । धीर नाहीं ज्याच्या 
तोंडा ॥३॥ 


विषयानुक्रम 


हनुमंतस्तुति--अभंग ४. 





२८३. शरण शरण जी हनुमंता । तुज आलों रामदूता ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ काय भक्तीच्या त्या वाटा । मज 
दावाव्या सुभटा ॥ ७ ॥ जूर आणि धीर । स्वामिकाजीं तूं सादर ॥२ ॥ तुका ह्मणे रुद्रा ।अंजनीचिया कुमरा ॥ 
३॥ 





२८४. केली सीताशुद्धी । मूळ रामायणा आधीं ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसा प्रतापी गहन । सुरां सकळ [पं. सुरा 
सकळ मोहन.] 'भक्‍तांचें भूषण ॥ ७ ॥ जाऊनि पाताळा । केळी देवाची अवकळा ॥ २ ॥ राम लक्षुमण । नेले 
आणिले चोरून ॥३ ॥ जोडूनियां कर । उभा सन्मुख समोर ॥४ ॥ तुका ह्मणे जपें । वायुसुता जाती पापें ॥५॥ 





२८५. काम घातला बांदोडी । [दे. (नवीन पाठ.) काळ घातला तोरडी ।] काळ केला देशधडी ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
तया मार्झे दंडवत । कपिकुळीं हनूमंत ॥ & ॥ शरीर वज्रा ऐसें । कवळी ब्रह्मांड जो पुच्छें ॥२ ॥ रामाच्या 
सेवका । हरण आलों ह्मणे तुका ॥३॥ 





२८६. हनुमंत महाबळी । रावणाची दाढी जाळी ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ तया माझा नमस्कार । वारंवार निरंतर 
॥ ४ ॥ करोनी उड्डाण । केलें ल॑केचे शोधन [दे. त. दहन.] ॥२ ॥ जाळीयेली लंका | धन्य धन्य ह्मणे तुका ॥३॥ 
॥४॥ 





२८७. कुंभ अवघा एक आवा । पाकीं एकीं गुफे डावा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसे भिन्न भिन्न साटे । केले 
प्रारब्धाने वांटे ॥ ७ ॥ हिरे दगड एक खाणी । कैचें विजातीसी पाणी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे शिरीं । एक एकाची 
पायरी ॥३॥ 





२८८. मांडे पुऱ्या मुखें सांगों जाणे मात । तोंडीं लाळ हात चोळी रिते ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसियाच्या गोष्टी 
फिक्या मिठेंविण | रुचि नेदी अन्न चवी नाहीं ॥ & ॥ घोलों जाणे अंगीं नाहीं शूरपण | काय तें वचन जाळावे तें 
॥२॥ तुका ह्मणे बहुतोंडे जे वाचाळ | तेंग तें च मूळ लटिक्यार्चे ॥३॥ 








२८९. न लगे चंदना सांगावा [पं. पुसावा.] परिमळ । वनस्पतिमेळ हाकारुनी ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अंतरीचें 
धांवे स्वभावें बाहेरी । धरितां ही परी आवरे ना ॥ ७ ॥ सूर्य नाहीं जागे करीत या जना | प्रकाश किरणा कर 
ह्यून ॥२॥ तुका ह्मणे मेघ नाचवी मयूरें । लपवितां खरें येत नाहीं ॥३॥ 


२९०. चंदनाचे हात पाय ही चंदन । परिसा नाहीं हीन कोणी अंग ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ दीपा नाहीं पाठीं 
पोटीं अंधकार । सर्वा गे साकर अवघी गोड ॥ ७ ॥ तुका ह्मणे तैसा सज़नापासून । पाहातां अवगुण मिळे चि 
ना॥२॥ 


२९१. मन करा रे प्रसन्न । सर्व सिद्धीचे कारण । मोक्ष अथवा बंधन । सुख समाधान इच्छा ते ॥१॥॥ 
ध्रु. ॥ मने प्रतिमा स्थापिली । मने मना पूजा केली । मने इच्छा पुरविली । मन माउली सकळांची ॥ ७ ॥ मन 
गुरू आणि शिष्य । करी आपुलें चि दास्य । प्रसन्न आपआपणास । गति अथवा अधोगति ॥ २ ॥ साधक वाचक 
पंडित | श्रोते वक्ते ऐका मात । नाहीं नाहीं [पं. आन.] आनुदैवत । तुका ह्मणे दुसरें ॥३॥ 





विषयानुक्रम 


२९२. मायबापें जरी सर्पीण बोका । त्यांचे संगें सुखा न पवे बाळ ॥ १ ॥ चंदनाचा शूळ सोनियाची वेडी 
। सुख नेदी फोडी प्राण नाशी ॥२॥ तुका ह्मणे नरकीं घाली अभिमान । जरी होय ज्ञान गर्व ताठा ॥३॥ 


२९३. शिकल्या बोलाचे सांगतील वाद । अनुभव भेद नाहीं कोणा ॥ १ ॥ पंडित हे ज्ञानी करितील 
कथा । न मिळती अर्था निजसुखा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे जैसी लांचासाठीं ग्वाही । देतील हे नाहीं ठावी वस्तु ॥३॥ 





२९४. प्रारब्ध क्रियमाण । भक्‍तां संचित नाहीं जाण ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥अवघा देव चि जाला पाहीं । 
भरोनियां अंतर्बाहीं ॥ ७ ॥ सत्वरजतमबाधा । नव्हे हरिभक्तांसि कदा ॥२ ॥ खाय बोले करी । अवघा त्यांच्या 
अंगे हरी ॥३ ॥ देवभक्तपण । तुका ह्मणे नाहीं भिन्न ॥४॥ 








२९५. शास्त्रांचे जें सार वेदांची जो मूर्ति । तो माझा सांगाती प्राणसखा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ह्मणउनी नाहीं 
आणिकांचा पांग । सर्व जालें सांग नामें एका ॥ & ॥ सगुण निर्गुण जयाचीं [दे. जयाची अंगे.] हीं अंगें । तो चि 
आह्यां संगे क्रीडा करी ॥२॥ तुका ह्मणे आह्मी विधीचे जनिते । स्वयंभू आइते केले नव्हों ॥३॥ 





२९६. ऐका महिमा आवडीचीं । बोरे खाय भिलटीचीं [पं. भिल्लणीची.] ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ थोर प्रेमाचा भुकेला 
। हा चि दुष्काळ तयाला । अष्ठमा सिद्धींला । न मनी क्षीरसागराला ॥ ७ ॥ पव्हे सुदामदेवाचे । फके मारी 
कोरडेच ॥२॥न ह्मणे उच्छिष्ट अथवा थोडे | तुका ह्मणे भक्‍तीपुढें ॥३॥ 





२९७. कोणें तुझा सांग केला अंगीकार । निश्चिति त्वां थोर मानियेली ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कोणें ऐसा तुज 
उपदेश केला । नको या विठ्ठला हरण जाऊं ॥ & ॥ तेव्हां तुज कोण घालील पाठीसी । घासील भूमीसी वदन 
यम ॥२॥कां रे नागवसी आयुष्य खातो काळ । दिसेंदिस बळ क्षीण होतें ॥३ ॥ तुका ह्मणे यासि सांगा कोणी 
तरी । विसरला हरी मायबाप ॥४॥ 





२९८. साधूनी बचनाग खाती तोळा तोळा । आणिकातें डोळां न पाहवे ॥ १ ॥ साधूनी भुजंग धरितील 
हातीं । आणिकें कापती देखोनियां ॥ २ ॥ असाध्य तें साध्य करितां सायास । कारण अभ्यास तुका ह्मणे ॥३॥ 


२९९. [पं. आमची.] आमचे गोसावी अयाचितवृत्ति । करवी शिष्याहातीं उपदेश ॥ १ ॥ दगडाची नाव 
आधीं च ते जड । ते काय दगड तारूं जाणे ॥२॥ तुका ह्मणे वेष विटंबिला त्यांनीं । सोंगसंपादणी करिती परी 
॥३॥ 








३००. मृगजळा काय करावा उतार । पावावया [पं. तीर.] पार पैल थडी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ खापराचे होन 
खेळती लेंकुरें । कोण त्या वेव्हारें [पं. व्यापारें.] लाभ हाणि ॥ ७ ॥ मंगळदायक करिंती कुमारी । काय त्यांची 
खरी सोयरीक ॥ २ ॥ स्वणींचें जें सुखदुःख जालें काहीं । जागृतीं तो नाहीं साच भाव ॥३ ॥ सारीं जालीं मेलीं 
लळलटिकें वचन । बद्ध मुक्‍त ज्ञीण तुका ह्मणे ॥४॥ 





३०१. माझें ह्मणतां याला कां [पं. कांहीं.] रे नाहीं लाज । कन्या पुत्र भाज धन वित्त ॥१ ॥ कोणी 
सोडवी ना काळाचे हातींचे । एकाविणें साचें नारायणा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे किती सांगावें चांडाळा । नेणे 
जीवकळा [पं. जीवनकळा.] कोण्या जीतो ॥३॥ 








विषयानुक्रम 


३०२. आंधळ्यासि जन अवघे चि आंधळे । आपणासि डोळे दृष्टी नाहीं ॥१ ॥ रोग्या विषतुल्य लागे हें 
मिष्टान्न । तोंडासि कारण चवी नाहीं ॥ २ ॥ तुका ह्मणे शुद्ध नाहीं जो आपण । तया त्रिभुवन [पं. सर्व.] अवघें 
खोटें ॥३॥ 





३०३. छळी विष्णुदासा कोणी । त्याची अमंगळ वाणी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ येऊं न द्यावा समोर | अभागी तो 
दुराचार ॥ ७ ॥ नावडे हरिकथा । त्याची व्यभिचारीण माता ॥ २ ॥ तुका ह्मणे याति | भ्रष्ट तयाची [पं. हो का 
तयाची भलती.] ते मति ॥३॥ 





३०४. बोलविसी तैसें आणीं अनुभवा । नाहीं तरी देवा विटंबना ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मिठेंविण काय करावें 
मिष्टान्न [पं. पक्कान्नर.] । शव जीवेंविण श्ञृंगारिळें ॥ & ॥ संपादर्णाविण विटंबिलें सोंग । गुणेंविण चांग रूप हीन ॥२ 
॥ कन्यापुत्रेंविण मंगळदायकें । वेचिलें हें फिकें द्रव्य तरी ॥३॥ तुका ह्मणे तैसी होते मज परी । न देखे अंतरीं 
प्रेमभाव ॥४॥ 





३०५. अंगीं ज्वर तया नावडे साकर । जन तो इतर गोडी जाणे ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ एकाचिये तोंडीं पडिली 
ते माती । अवघे ते खाती पोटभरी ॥ & ॥ चारितां बळें येत असे दांतीं । मागोनियां घेती भाग्यवंत ॥२॥ तुका 
ह्मणे नसे संचित हें बरें । तयासि दुसरें काय करी ॥३॥ 








३०६. धिग जीणें तो बाईले आधीन । परलोक मान नाहीं दोन्ही ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ धिग जीणें ज्याचें 
लोभावरी मन । अतीतपूजन घडे चि ना ॥ & ॥ धिग जीणें आळस निद्रा जया फार । अमित आहार अघोरिया 
॥२ ॥ धिग जीणें नाहीं विवेक वैराग्य । झुरे मानाळागीं साधुपणा ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे धिग ऐसे जाळे लोक । 
निंदक वादक नरका जाती ॥४॥ 


३०७. अरे हें देह व्यर्थ जावें । ऐसें जरी तुज व्हावें । द्यूतकर्म मनोभावें । सारीपाट खेळावा ॥१ ॥॥ ध्रु. 
॥ मग कैचे हरिचे नाम । निजेलिया जागा राम । जन्मोजन्मींचा अधम । दुःख थोर साधिलें ॥ ७ ॥ 
विषयसुखाचा ल॑पट । दासीगमनीं अतिधीट । तया तेचि वाट । अधोगती जावया ॥ २ ॥ अणीक एक कोड । 
नरका जावयाची चाड । तरी संतनिदा गोड । करीं कवतुकें सदा ॥३ ॥ तुका ह्मणे ऐसें । मना लावी राम पिसें 
। नाहीं तरी आलिया सायासें । फुकट जासी ठकोनी ॥४॥ 














३०८. अवघे ब्रह्मरूप रिता नाहीं ठाव । प्रतिमा तो देव कैसा नव्हे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ नाहीं भाव तया 
सांगावें ते किती । आपुलाल्या मतीं पाषांडिया ॥ ७ ॥ जया भावें संत बोलिले वचन । नाहीं अनुमोदन 
शाब्दिकांसि॥२॥ तुका ह्मणे संतीं भाव केला बळी । न कळतां खळीं दूषिला [पं. दूषिले देवा.] देव ॥३॥ 








३०९. एक तटस्थ मानसीं । एक सहज चि आळसी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ दोन्ही दिसती सारिखीं । वर्म जाणे 
तो पारखी ॥ ७ ॥ एक ध्यानीं करिती जप । एक बैसुनि घेती झोप ॥ २ ॥ एकां सर्वस्वाचा त्याग । एकां 
पोटासाठीं जोग ॥३ ॥ एकां भक्ति पोटासाठीं । एकां देवासवें गांठी ॥ ४ ॥ वर्म पोटीं एका । फळें दोन ह्मणे 
तुका॥५॥ 








३१०. काय कळे बाळा | बाप सदैव दुबळा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आहे नाहीं हें न कळे | हातीं काय कोण्या 
वेळे ॥ % ॥ देखिले तें दृष्टी । मागे घाळूनियां मिठी ॥२॥ तुका ह्मणे भावें । माझ्या मज समजावें ॥३ ॥ 


विषयानुक्रम 


३११. भजन घाली भोगावरी । अकर्तव्य [पं. अतर्क्य तें.] मनीं धरी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ धिग त्यार्चे साधुपण । 
विटाळूनी वर्ते मन ॥ ७ ॥ नाहीं वैराग्याचा लेश | अर्थचाड जावें [पं. तं. जीवी आस.] आस ॥२॥हेंना तें सें जालें 
। तुका ह्मणे वांयां गेळें ॥३॥ 


३१२. एकादशीस अन्न पान । जे नर करीती भोजन । श्वानविष्ठे समान ।अधम जन तो एक ॥१॥॥ 
ध्रु. ॥ ऐका व्रतार्चे महिमान । नेमे आचरती जन । गाती ऐकती हरिकीर्तन । ते समान विष्णूशीं ॥ ७ ॥ अशुद्ध 
विटाळसीचें खळ । विडा [पं. भक्षितो.] भक्षितां तांबूल । सांपडे सबळ । काळाहात्तीं न सुटे ॥२॥ सेज वाज 
विलास भोग । करी कामिनीशीं संग । तया जोडे क्षयरोग । जन्मव्याधी बळिवंत ॥३ ॥ आपणन वजे 
हरिकीर्तना । अणिकां वारी जातां कोणा । त्याच्या पापें जाणा । ठेंगणा महा मेरु ॥४ ॥ तया दंडी यमदूत । 
जाले तयाचे अंकित | तुका ह्मणे व्रत । एकादशी चुकलीया ॥५॥ 














३१३. करवितां व्रत अर्धे पुण्य लाभे । मोडवितां दोघे नरका जाती ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ शुद्धबुद्धि होय [पं. 
दोघां होय.] दोघां एक मान । चोरासवें कोण जिवें राखे ॥ ७ ॥ आपुलें देऊनी आपुला चि घात । न करावा थीत 
जाणोनियां ॥२॥ देऊनियां वेच धाडी वाराणसी । नेदावें चोरासि चंद्रबळ ॥३ ॥ तुका ह्मणे तप तीर्थ व्रत याग 
। भक्ति हे मारग मोडूं नये ॥४॥ 








३१४. इनामाची भरली पेठ । वाहाती दाट मारग ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अवघेचीं येती वाण । अवघे शकुन 
लाभाचे ॥ ७ ॥ अडचणी त्या केल्या दुरी । देण्या उरी घेण्याच्या ॥ २ ॥ तुका ह्मणे जोडी जाली । ते आपुली 
आपणा ॥३॥ 





३१५. वेदाचे गव्हर न कळे पाठकां । अधिकार लोकां नाहीं येरां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ विठोबाचें नाम सुलभ 
सोपारें । तारी एक सरे भवसिंधु ॥ ७ ॥ जाणत्या असाध्य मंत्र तंत्र काळ । येर तो सकळ मूढ लोक ॥२॥ 
तुका ह्मणे विधि निषेध लोपला । उच्छेद या जाला मारगाचा ॥३॥ 








३१६. विधीने सेवन । विषयत्यागातें समान ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मुख्य धर्म देव चित्तीं । आदि अवसान अंतीं 
॥ ४ ॥ बहु अतिशय खोटा | तर्के होती बहु वाटा ॥२॥ तुका ह्मणे भावें । कृपा करीजेते देवें ॥३॥ 








३१७. येथीचिया अळंकारें । काय खरें पूजन ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ वैकुंठींच्या लावूं वाटा | सर्व साटा ते ठायीं 
॥ ७ ॥ येथीचिया नाझवंतें । काय रितें चाळवूं ॥२॥ तुका ह्मणे वैष्णव जन । माझे गण समुदाय ॥३॥ 








३१८. उजळावया आलों वाटा । खरा खोटा निवाड ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ बोलविले बोल बोलें । धनीविठ्ठला 
सन्निध ॥ ७ ॥ तरी मनीं नाहीं शंका । बळे एका स्वामीच्या ॥ २ ॥ तुका ह्मणे नये आह्मां | पुढें कामा गबाळ ॥३ 
॥ 


३१९. बोलावें तें धर्मा मिळे । बरे डोळे उघडूनि ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ काशासाठीं खावें शेण । जेणें जन थुंकी 
तें ॥ ७ ॥ दुजे ऐसें काय बळी । जें या जाळी अग्नीसि ॥२॥ तुका ह्मणे शर रणीं । गांढें मनीं बुरबुरी ॥३॥ 





विषयानुक्रम 





३२०. बरा कुणबी केलीं । नाहीं तरि दंभेंचि असतों मेलों ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ भलें केलें देवराया । नाचे 
तुका लागे पायां ॥ % ॥ विद्या असती कांहीं । तरी पडतों अपायीं ॥ २ ॥ सेवा चुकतों संताची । नागवण हे 
फुकाची ॥३ ॥ गर्व होता ताठा | जातों यमपंथें वाटा ॥४ ॥ तुका ह्मणे थोरपणें | नरक होती अभिमानें ॥५॥ 





३२१. दाता नारायण । स्वर्ये भोगिता आपण ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां काय उरलें वाचे । पुढें शब्द 
बोलायाचे ॥ ७ ॥ देखती जे डोळे । रूप आपुलें तें खेळे ॥२॥ तुका ह्मणे नाद । जाला अवघा गोविंद ॥३॥ 








३२२. कृपा करुनी देवा । मज साच तें दाखवा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तुह्ली दयावंत कैसे । कीर्ति जगामाजी 
[पं. असे.] वसे ॥ ४ ॥ पाहोनियां डोळां । हातीं ओढवाल काळा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे देवा । माझा करावा कुठावा 
[पं. कुडावा.] ॥ ३ ॥ 








३२३. ठायींची ओळखी । येइल टाकूं टाका सुखीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तुमचा जाईल ईमान । माझे कपाळीं 
पतन ॥ ७ ॥ ठेविला तो ठेवा । अभिळाषें बुडवावा ॥ २ ॥ मनीं न विचारा | तुका ह्मणे हे दातारा ॥३॥ 





३२४. तुझें वर्म ठावें । माझ्या पाडियेलें भावें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ रूप कासवाचे परी । धरुनि [पं. राहिलों.] 
राहेन अंतरीं ॥ ७ ॥ नेदी होऊं तुटी । मेळवीन दृष्टादृष्टी ॥२॥ तुका ह्मणे देवा | चिंतन ते तुझी सेवा ॥३॥ 











३२५. गहूं एकजाती । परी त्या पाधाणी नासिती ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ वर्म जाणावें तें सार । कोठें काय थोडें 
फार ॥ ७ ॥ कमाईच्या सारें । जाति दाविती प्रकार ॥ २ ॥ तुका ह्मणे मोल । गुणा मिथ्या फिके बोळ ॥३॥ 





३२६. पुण्यवंत व्हावें । घेतां सज़ञनांचीं नांवें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नेघे [पं. माझी वाचा.] माझे वाचे तुटी । महा 
लाभ फुकासाठी ॥ & ॥ विश्रांतीचा ठाव । पायीं संतांचिया भाव ॥ २ ॥ तुका [दे. त. तुका ह्मणे जपें संताचिया पारपपें.] 
ह्मणे पापें । जाती संतांचिया जपे ॥३॥ 


३२७. देव होईजेत [पं. होईजेते.] देवाचे संगती । पतन पंगती जगाचिया [पं. देवाचिया.] ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ 
दोहींकडे दोन्ही वाहातील वाटा | करितील सांटा आपुलाला ॥ ७ ॥ दाखविले परी नाहीं वर्जिजेतां। आला 
तो तो चित्ता भाग भरा ॥२॥ तुका ह्मणे अंगीं आवडीचें बळ । उपदेश मूळबीजमात्र ॥३॥ 

















३२८. शोधिसील मूळें । त्याचें करीसी वाटोळें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ ऐसे संतांचे बोभाट । तुझे बहु जाळे तट 
॥ ७ ॥ लौकिका बाहेरी । घाली रोंखीं जया [पं. घरी.] धरी ॥२॥ तुका ह्मणे गुण | तुझा लागलिया शून्य ॥३॥ 


३२९. वैद्य [दे. त. वैद.] वाचविती जीवा । तरी कोण ध्यातें देवा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥काय जाणों केसी परी । 
प्रारब्ध तें ठेवी उरी [पं. “अंगीं दैवत संचरे । मग तेथें काय उरे” । हें कडवें जास्त आहे.] नवसें कन्यापुत्र हाती ॥ तरि कां करणें 
लागे पती ॥२॥ जाणे हा विचार । स्वामी तुकयाचा दातार ॥३॥ 








३३०. मारगीं बहुत । या चि गेले साधुसंत ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. ऐसी गर्जती पुराणें । नका जाऊं आड राणें.] नका 
जाऊं आडराणें । ऐसीं गर्जती पुराणें ॥ ७ ॥ चोखाळिल्या वाटा । न लगे पुसाव्या धोपटा ॥२ ॥ झळकती 
पताका । गरुड ठके ह्मणे तुका ॥३॥ 





विषयानुक्रम 





३३१. कार्तिकीचा सोहळा । चला जाऊं पाहूं डोळां । आलें वैकुंठ जवळां । [पं. पंढरीचे सन्निध.] सन्निध 
पंढरीये ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पीक पिकले घुमरी । प्रेम न समाये अंबरीं । अवघी मातली पंढरी । घरोघरीं सुकाळ ॥ 
9 ॥ चालती स्थिर स्थिर । गरुड टकयांचे भार । गर्जती गंभीर । टाळ श्रुति मृदंग ॥ २ ॥ मिळालिया भद्रजाती 
। केशा आनंदें [पं. डुल्लती.] डुलती । शूर उठावती । एका एक आगळे ॥ ३ ॥ नामामृत कल्लोळ । वृंदें कोंदलीं 
सकळ । आलें वैष्णयवदळ । कळिकाळ कांपती ॥ ४ ॥ आस करिती ब्रह्मादिक । देखुनि वाळवंटीचें सुख । धन्य 
धन्य मृत्युलोक । ह्मणती [पं. भाग्याचा कैसा.] भाग्याचे कैसे ॥ ५ ॥ मरण मुक्ति वाराणसी । पितृत्रद्षण गया नासी । 
उधार नाहीं पंढरीसि । पायापाशीं विठोबाच्या ॥ ६ ॥ तुका ह्मणे आतां । काय करणें आह्यां चिंता । सकळ 
सिद्धींचा दाता । तो सर्वथा नुपेक्षी ॥७॥ 














३३२. जया दोषां परीहार । नाहीं नाहीं धुंडितां शास्त्र । ते हरती अपार । पंढरपुर देखिलिया ॥१ ॥ ॥ 
ध्रु. ॥ धन्य धन्य भीमातीर । चंद्रभागा सरोवर | पद्‌मातीर्थी [पं. पद्माळेसी.] विठ्ठल वीर । क्रीडास्थळ वेणुनादीं 
[पं. वेणुनाद.] ॥ ४ ॥ सकळतीर्थारचें माहेर । भूवैकुंठ निर्विकार । होतो नामाचा गजर । असुरकाळ कांपती ॥२॥ 
नाहीं उपमा द्यावया । सम तुल्य आणिका ठाया । धन्य भाग्य जयां । जे पंढरपूर [पं. पंढरी.] देखती ॥३ ॥ 
उपजोनि संसारीं । एक वेळ [पं. पाहे पंढरी.] पाहें पा पंढरी । महा दोषां केची उरी । देवभक्त देखिलिया ॥४॥ 
ऐसी विष्णूची नगरी । चतुर्भुज नर नारी । सुदर्शन घरटी करी । रीग न पुरे कळिकाळा ॥५ ॥ तें सुख वर्णावया 
गति । एवढी कैची मज मति । जे पंढरपुरा जाती । ते पावती वैकुंठ ॥ ६ ॥ तुका ह्मणे या शब्दाचा । जया 
विश्वास नाहीं साचा । अधम जन्मांतरिचा । तया पंढरी नावडे ॥७॥ 

















३३३. एक नेणतां नाडलीं । एकां जाणिवेची भुली ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ बोलों नेणें मुकें । वेडे वाचाळ काय 
निकें ॥ ७ ॥ दोहीं सवा नाड । विहीर एकीकडे आड ॥२ ॥ तुका ह्मणे कर्म | तुझें कळा नेदी वर्म ॥३॥ 





३३४. ह्मणवितों दास | [पं. एवढी च मज आस.] मज एवढी च आस ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ परी तें अंगीं नाहीं वर्म । 
करीं आपुला तूं धर्म ॥ & ॥ बडबडितों तोंडें । रितें भावेंविण धेंडे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे बरां । दावूं जाणतों पसारा 
॥३॥ 





३३५. पूजा समाधानें [पं. समाधान.] | अतिडायें [पं. वाटे] वाढे सीण ॥१॥॥ ध्रु. ॥ हें तों जाणां तुह्ली संत 
। आहे बोलिली ते नीत ॥ ७ ॥ पाहिजे तें केलें । सहज प्रसंगीं घडलें ॥२॥ तुका ह्मणे माथा । पायीं ठेवीं तुह्या 
संतां॥३॥ 


३३६. स्वणींचिया गोष्टी । मज धरिले होतें वेठी । जालिया सेवटीं [पं. सेवटी.] | जाळें लटिकें सकळ ॥ 
१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ वायां भाकिली करुणा । मूळ पावावया सिणा । राव रंक राणा । कैचे स्थानावरि आहे ॥ ७ ॥ 
सोसिलें तें अंगें । खरें होतें नव्हतां जागें । अनुभव ही सांगे । दुःखें डोळे उघडीले ॥ २ ॥ तुका ह्मणे संतीं । 
सावचित केलें अंतीं । नाहीं तरि होती | टाळी बैसोनि राहिली ॥३॥ 





३३७. आसुरी स्वभाव निर्दय अंतर । मानसीं निष्ठुर अतिवादी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ याति कुळ येथें असे 
अप्रमाण । गुणाचें कारण असे अंगीं ॥ ७ ॥ काळकुट पितळ सोनें शुद्ध रंग । अंगाचेंच अंग साक्षी देतें ॥२॥ 
तुका ह्मणे बरी जातीसवें भेटी । नवनीत पोटीं सांटविळें ॥३॥ 





विषयानुक्रम 


३३८. बाळपणीं हरि । खेळे मथुरेमाझारी । पायीं घागरिया सरी । कडदोरा वांकी । मुख पाहे माता । 
सुख न माये चित्ता | धन्य मानव संचिता । वोडवलें आजि ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ बाळ चांगलें वो । बाळ चांगलें वो | 
ह्मणतां चांगळें । वेळ लागे तया बोलें । जीवापरीस तें वाल्हे ।॥ मज आवडतें ॥ & ॥ मिळोनियां याती । येती 
नारी कुमारी बहुती । नाहीं आठव त्या चित्तीं । देहभाव कांहीं । विसरल्या घरें । तान्ही पारठीं लेकुरें । धाक 
सांडोनियां येरें | तान भूक नाहीं ॥२॥ एकी असतील घरीं । चित्त तयापासीं परी । वेगीं करोनि वोसरी | तेथे 
जाऊं पाहे । लाज सांडियेली वोज । नाहीं फजितीचें काज । सुख सांडोनियां सेज । तेथे धाव घाली ॥३॥ 
वेधियेल्या बाळा । नर नारी या सकळा । बाळा खेळवी अबला । त्याही विसरल्या । कुमर कुमारी । नाभाव हा 
शरीरीं | दृष्टी न फिरे माघारी । तया देखतां हे ॥ ४ ॥ वैरभाव नाहीं । आप पर कोणीं कांहीं । शोक मोह दुःख 
ठायीं । तया निरसलीं । तुका ह्मणे सुखी । केलीं आपणासारिखीं । स्वामी माझा कवतुकें । बाळवेपें खेळे ॥५॥ 


























३३९. अशोकाच्या [पं. त. वासुगीच्या.] बनीं सीता शोक करी । कांहो अंतरले रघुनाथ दुरी । येउनि 
गुंफेमाजी दुष्टे केली चोरी । कांहो मज आणिलें अवघड लंकापुरी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सांगा वो त्रीजटे सखिये ऐसी 
मात | देईल कां नेदी भेटी रघुनाथ । मन उताविळ जाला दुरी पंथ । राहों न सके प्राण माझा कुडी आंत ॥ ७ 
॥ काय दुष्ट आचरण होतें म्यां केलें । तीर्थ व्रत होतें कवणाचें भंगीळें । गाईवत्सा पत्नीपुरुषा बिघडिलें । न 
कळे वो संचित चरण अंतरले ॥ २ ॥ नाडियेलें आज्ञा मृगकांतिसोनें । धाडिलें रघुनाथा पाठिलागे तेणें । 
उलंघिली आज्ञा माव काय मी जाणें । देखुनी सूनाट घेउनि आलें सुने ॥३॥ नाहीं मूळ मारग लाग अणीक 
सोये । एकाविण नामें रघुनाथाच्या माये । उपटी पक्षिया एक देउनि पाये । उदकवेढ्यामध्यें तेथें चाळे काये ॥ 
४ ॥ जनकाची नंदिनी दुःखें ग्लानी थोरी । चुकली कुरंगिणी मेळा तेशा परी ॥ संमोखी त्रीजटा स्छिर स्छिर 
वो करी | घेइल तुकयास्वामी राम लंकापुरी ॥५॥ 














३४०. वीट नेघे ऐसें रांधा । जेणें बाधा उपजे ना ॥१॥॥ ध्रु. ॥तरी च तें गोड राहे । निरें पाहे स्वयंभ ॥ 
 ॥ आणिकां गुणां पोटीं बाब । दावी भाव आपुला ॥२ ॥ तुका ह्मणे शुद्ध जाती । ते मागुती परतेना ॥३॥ 








३४१. नव्हतों सावचित | तेणें अंतरळें हित ॥१॥॥ ध्रु. ॥पडिला नामाचा विसर । वाढविला संवसार 
॥ ७ ॥ लटिक्याचे पुरीं । वाहोनियां गेलों दुरी ॥२॥ तुका ह्मणे नाव | आह्यां सांपडला भाव ॥३॥ 








३४२. अन्नाच्या परिमळें जरि जाय भूक । तरि कां हे पाक घरोघरीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ आपुलालें तुह्मी 
करा रे स्वहित । वाचे स्मरा नित्य राम राम ॥ ७ ॥ देखोनि जीवन जरि जाय तान । तरि कां सांटवण 
घरोघरीं ॥२॥ देखोनियां छाया सुख न पवीजे | जंव न बैसीजे तया तळीं ॥३ ॥ हित [पं. सुख.] तरी होय गातां 
अईकतां । जरि राहे चित्ता दृढ भाव ॥४ ॥ तुका ह्मणे होसी भावें चि तूं मुक्त । काय करिसी युक्‍त जाणिवेची ॥ 
५॥ 











३४३. काय उणें आह्यां विठोबाचे पाई । नाहीं ऐसें [पं. कांही.] काई येथे एक ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ तें [पं. तो.] हें 
भोंवतालें ठायीं वांटूं मन । बराडी करून दारोदारीं ॥ ७ ॥ कोण बळी माझ्या विठोबा वेगळा । आणीक 
आगळा दुजा सांगा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे मोक्ष विठोबाचे गांवीं । फुकाचीं लुटावीं भांडारे तीं ॥३॥ 





३४४. सेवितों [पं. सेवितों हा रस.] रस तो वांटितों आणिकां । घ्या रे होऊं नका राणभरी ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
विटेवरी ज्याचीं पाउलें समान । तो चि एक दानशूर दाता ॥ ७ ॥ मनाचे संकल्प पाववील सिद्धी । जरी राहे 
बुद्धी याचे पायीं ॥२॥ तुका ह्मणे मज धाडिलें निरोपा । मारग हा सोपा सुखरूप ॥३ ॥ 


विषयानुक्रम 


३४५. ऐसे ऐसियानें भेटती ते साधु । ज्याच्या दरशर्ने तुटे भवबंदु [पं. बंधु] । जे कां सच्चिदानंदीं 
नित्यानंदु । जे कां मोक्षसिद्धी तीर्थ वंदूं रे ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ भाव सर्वकारण मूळ वंदु । सदा समबुद्धि नास्तिक्यभेदु 
[दे. नास्ति भेदु.] । भूतकृपा मोडीं द्वेषकंदु । शत्रु मित्र पुत्र सम करीं बंधु रे ॥ ७ ॥ मन बुद्धि काया वाचा शुद्ध करीं 
। रूप सर्वत्र देखोनि नमस्कारीं । लघुत्व सर्वभावे अंगीकारीं । सांडीमांडी मीतूंपण ऐसी थोरी रे ॥२॥ 
अर्थकामचाड नाहीं चित्ता [दे. चिंता.] । मानामान मोह माया मिथ्या । वर्ते समाधानीं जाणोनि नेणता । साधु मेट 
देती तया अवचिता रे ॥ ३ ॥ मनीं दृढ धरीं विश्वास । नाहीं सांडीमांडीचा सायास । साधुदर्शन नित्यकाळ 
त्यास | तुका ह्मणे जो विटला जाणीवेसरे ॥४॥ 




















३४६. भवसागर तरतां | कां रे करीतसां चिंता | पैळ उभा दाता । कटीं कर ठेवुनियां ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
त्याचे पायीं घाला मिठी । मोल नेघे जगजेठी । भावा एका साठीं । खांदां वाहे आपुल्या ॥ ७ ॥ सुखें करावा 
संसार । परि न संडावे दोन्ही वार । दया क्षमा घर । चोजवीत येतील ॥ २ ॥ भुक्तिमुक्‍तीची चिंता । नाहीं देन्य 
दरिद्रता । तुका ह्मणे दाता | पांडुरंग वोळगिल्या ॥३॥ 








३४७. जें [पं. जे का रंजले गांजले । त्यांसि ह्मणे जो आपुले ॥;] कां रंजलें गांजळें । त्यासि ह्मणे जो आपुलें ॥१॥ 
॥ ध्रु. ॥तो चि साधु ओळखावा । देव तेथें चि जाणावा ॥ ७ ॥ मृदु सबाह्य नवनीत । तैसें सजञनाचे चित्त ॥२॥ 
ज्यासि आपंगिता नाहीं । त्यासि धरी जो व्हदयीं ॥३॥ दया करणें जें पुत्रासी ।ते चि दासा आणि दासी ॥४॥ 
तुका ह्मणे सांगू किती | तो चि भगवंताची मूर्ती ॥५॥ 





३४८. याजसाठीं भक्ति । जगीं [पं. वाढवाया.] रूढवावया ख्याति ॥१॥॥ ध्रु. ॥ नाहीं तरी कोठें दुजे । 
आहे बोलाया सहजे ॥ ७ ॥ गौरव [पं. गौरवावया.] यासाटीं । स्वामिसेवेची कसोटी ॥२ ॥ तुका ह्मणे अळंकारा । 
देवभक्त लोकीं खरा ॥३॥ 


३४९. अमंगळ वाणी । नये ऐकों ते कानीं ॥१॥॥पध्रु.॥ जो हे दूषी हरिची कथा | त्यासि क्षयरोगव्यथा 
॥ ७ ॥ याति वर्ण श्रेष्ठ । परि तो चांडाळ पापिष्ठ ॥२॥ तुका ह्मणे पाप । माय नावडे ज्या बाप ॥३॥ 








३५०. कैसा सिंदळीचा । नव्हे ऐसी ज्याची वाचा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ वाचे नुच्चारी गोविंदा । सदा करी 
परनिंदा ॥ ७ ॥ केसा निरयगांवा | जाऊं न पवे विसावा ॥२॥ तुका ह्मणे दंड | केसान पवे तो लंड ॥३॥ 








३५१. आचरणा ठाव । नाहीं अंगीं स्वता भाव ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥करवी आणिकांचे घात । खोडी काढूनि 
पंडित ॥ ७ ॥ श्वानाचियापरी । मिष्टान्नासि विटाळ करी ॥२॥ तुका ह्मणे ऐसा | सटवेचि ना पांचा दिसां ॥ ३ 
॥ 





३५२. गर्भाचे धारण | तिनें वागविळा सिण ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ व्याली कुऱ्हाडीचा दांडा | वर न घली च 
तोंडा ॥ % ॥ उपजला काळ | कुळा लाविला विटाळ ॥२ ॥ तुका ह्मणे जाय । नरका अभक्ताची माय ॥३॥ 











३५३. पतनासि जे नेती | तिचा खोटा स्नेह प्रीतीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ विधीपुरतें कारण । बहु वारावें वचन ॥ 
£ ॥ सर्वस्वासि नाडी । ऐसी लाघवाची बेडी ॥२॥ तुका ह्मणे दुरी | राखतां हे तों ची बरी ॥३॥ 


विषयानुक्रम 


३५४. देव आड जाला । तो भोगिता मी उगला । अवघा निवारला । ज्ीण ज्ञुभाअश्यमुभाचा ॥१॥॥ध्रु. ॥ 
जीवशिवाचें भातुकें । केलें क्रीडाया [पं. होतें कवतुके.] कौतुके । कैचीं येथें लोकें । हा आभास अनित्य ॥ & ॥ 
विष्णुमय खरें जग । येथें लागतसे लाग । वांटिळे विभाग । वर्णधर्म हा खेळ तयाचा [पं. हा शब्द नाही.] ॥ २ ॥ 
अवघी एकाची च वीण [पं. विईण.] । तेथें कैचे भिन्नाभिन्न । वेदपुरुष नारायण । तेणें केला निवाडा ॥ ३ ॥ 
प्रसादाचा रस | तुका लाधला सौरस । पायापाज्लीं वास । निकट नव्हे निराळा [पं. निरोपी.] ॥ ४ ॥ 








मंबाजी गोसावी यांनीं स्वामीस पीडा केळी--अभंग. 





३५५. न [पं. नसोडी न सोडी ।.] सोडीं न सोडीं न सोडीं । विठोबा चरण न सोडीं ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥भलतें जड 
पडो भारी । जीवावरी आगोज ॥ ७ ॥ शतखंड देह शस्त्रधारी । करितां परी न भीयें ॥२॥ तुका ह्मणे केली 
आधीं । दृढ बुद्धी सावध ॥३॥ 


३५६. बरवें बरवें केळें विठोबा बरवें । [पं. पाहोनियां.] पाहोनि आंत क्षमा अंगी कांटीवरी मारविळें ॥१॥ 
॥ ध्रु. ॥ शिव्या गाळी नीत नाहीं । बहु फार विटंबिळें ॥२॥ तुका ह्मणे क्रोधा हातीं । सोडवूनि घेतलें रे ॥३॥ 





३५७. पावलों [त. पावलों पावलों पावलों.] पावलों । देवा पावलों रे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ बरवें संचित होतें तैसें 
जालें रे | आतां काय बोलों रे ॥ २ ॥ सोज्ज्वळ कंटकवाटा भावें करूं गेलों रे । तुका ह्मणे करूनि वेगळा केलों 
रे॥३॥ 








३५८. कां होती कां होती । देवा एवढी फजीती ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ मुळीं वर्म नसतों [पं. नसते.] चुकलो । तो 
मी ऐसें चित्तीं ॥ ७ ॥ होणार होऊनि गेलें । मिथ्या आतां [पं. खंती.] खंती रे ॥२ ॥ तुका ह्मणे पुरे आतां । 
दुर्जनाची संगती रे [पं. हा शब्द नाहीं.] ॥३ ॥ 


३५९. सोडवा [पं. सोडवा सोडवा हो अनंता. । त. सोडवा सोडवा सोडवा । सोडवा हो अनंता.] सोडवा | सोडवा हो 
अनंता ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तुजविण ऐसा । कोण दुजा प्राणदाता ॥ ७ ॥ कोणा लाज नेणां ऐसें [पं. ऐसी.] । आणिकां 
शरण [पं. तुत्ी.] आह्मी जातां ॥ २ ॥ तुका ह्मणे सखया । माझ्या रखुमाईच्या कांता ॥३॥ 


३६०. पुत्राची वारता [दे. त. वार्ता.] । शुभ ऐके जेवीं माता ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ तेसें राहो मार्झे मन । गातां 
ऐकतां हरिगुण ॥ ७ ॥ नादें लुब्ध जाला मृग | देह विसरला अंग ॥ २ ॥ तुका ह्मणे पाहे । कासवीर्चे पिले माये 
॥३॥ 





३६१. ध्यानी योगीराज बैसळे कपाटीं । लागे पाठोवांठीं [पं. पाटोवाटी.] तयांचिया ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तान 
भुक त्यांचें राखे श्ीत उष्ण । जाले उदासीन देहभाव ॥ ७ ॥ कोण सखें तयां आणीक [पं. सोइरें.] सोयरें । असे 
त्यां दुसरें हरीविण ॥ २ ॥ कोण सुख त्यांच्या जीवासि आनंद । नाहीं राज्यमद घडी तयां ॥३ ॥ तुका ह्मणे 
विष अमृता समान । कृपा नारायण करितां होय ॥४॥ 





३६२. न व्हावें तें जालें [पं. देखिले हे.] देखियेळे पाय । आतां फिरूं काय मागें देवा ॥१॥॥ध्रु. ॥ बहु 
दिस होतों करीत हे आस | तें आलें सायासें फळ आजि ॥ ७ ॥ कोठवरि जिणें संसाराच्या [पं. संसाराची.] आजा 
। उगवो हा फांसा येथूनियां ॥ २ ॥ बुडालीं तयांचा मूळ ना मारग | [पं. लागला तो लाग सोडूनियां.] लागे तो लाग 


विषयानुक्रम 





सांडूनियां ॥ ३ ॥ पुढें उलंघितां दुःखाचे डोंगर । नाहीं अंतपार गर्भवासा ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे कास धरीन 
पीतांबरीं । तूं भवसागरीं तारूं देवा ॥५॥ 





३६३. वैकुंठा जावया तपाचे सायास । करणें जीवा नास न लगे कांहीं ॥१ ॥ तया पुंडलिकें केला 
उपकार । फेडावया [पं. हरावया.] भार पृथीवीचा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे सोपी केली पायवाट । पंढरी वैकुंठ भूमीवरी 
॥३॥ 


३६४. शोकें शोक वाढे । हिमतीचे धीर गाढे ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ येथे केले नव्हे काई । लंडीपण खोटें भाई ॥ 
£ ॥ करिती होया होय । परी नव्हे कोणी साह्य ॥२॥ तुका ह्मणे घडी | साधिलिया एक थोडी ॥३॥ 


३६५. ह्मणउनी खेळ मांडियेला ऐसा । नाहीं कोणी दिशा वर्जीयेली ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. माझिया गोतें बसलें 
सकळ.] माझिया गोतें हें वसलें सकळ । न देखिजे मूळ विटाळाचें ॥ % ॥ करूनि ओळखी दिली एकसरें।न 
देखों दुसरें विषमासी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे नाहीं काळापाक्लीं गोवा | स्थिति मति देवा वांचूनियां ॥३॥ 








३६६. वैष्णव तो जया । अवघी देवावरी माया ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नाहीं आणीक प्रमाण । तन धन तृण जन 
॥ ४ ॥ पडतां जड भारी । नेमा न टळे निर्धारी [पं. निर्धारी.] ॥ २ ॥ तुका ह्मणे याती । हो का तयाची भलती ॥ ३ 
॥ 





३६७. करोत तपादि साधर्ने । कोणी [पं. साधोत.] साधो गोरांजनें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आह्मी न वजों तया 
वाटा | नाचूं पंढरीचोहटां ॥ & ॥ पावोत आत्मस्थिति । कोणी [पं. कोणी उत्तम ह्मणोत मुक्ति.] ह्मणोत उत्तम मुक्ति ॥ 
२॥ तुका ह्मणे छंद | आह्यां हरिच्या दासां निंद्य ॥३॥ 





॥ स्वामीस सद्गुरूची कृपा जाली--अभंग ४. 


३६८. सद्गुरुरायें कृपा मज केली । परी नाहीं घडली सेवा कांहीं ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ सांपडविलें वाटे 
जातां गंगास्नाना । मस्तकीं तो जाणा ठेविला कर ॥ ७ ॥ भोजना मागती तूप पावशेर । पडिला विसर 
स्वप्नामाजी ॥ २ ॥ कांहीं कळे उपजला अंतराय । ह्मणोनियां काय त्त्वरा जाली ॥ ३ ॥ राघवचैतन्य 
केशवचेतन्य । सांगितली खुण माळिकेची ॥ ४ ॥ बाबाजी [पं. आपण.] आपलें सांगितलें नाम । मंत्र दिला राम 
कृष्ण हरि ॥५॥ माघाशुद्ध दशमी पाहुनि गुरुवार | केला अंगीकार तुका ह्मणे ॥६॥ 








३६९. माझिये मनींचा जाणोनियां भाव । तो करी उपाव गुरुराजा [पं. गुरुरावो.] ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आवडीचा 
मंत्र सांगितला सोपा । जेणें नव्हे गुंपा [पं. गुंफा.] कांहीं कोठें ॥ & ॥ जाती पुढें एक उतरले पार । हा भवसागर 
साधुसंत ॥२ ॥ जाणत्या नेणत्या ज्या जैसी आवडी । उतार सांगडी नापे पेटीं ॥३॥ तुका ह्मणे मज दावियेला 
तारू | कृपेचा सागरु पांडुरंग ॥४॥ 





३७०. घालुनियां भार राहिलों निश्चितीं । निरविळें संतीं विठोबासि ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ लावूनियां हातें 
कुरवाळिला माथा । सांगितलें चिंता न करावी ॥ & ॥ कटीं कर सम चरण साजिरे | राहिला भीवरे तीरीं उभा 
॥२ ॥ खुंटले सायास [पं. आणीक.] अणिकि या जीवा । धरिले केशवा पाय तुझे ॥३॥ तुज वाटे आतां तें करीं 
अनंता । तुका ह्मणे संता लाज माझी ॥४॥ 





विषयानुक्रम 


३७१. माझिये मनींचा जाणा हा निर्धार । जिवासि उदार जालों आतां ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तुजविण दुर्जे न 
धरीं आणिका । भय लज्ञा शंका टाकियेळी ॥ ७ ॥ ठायींचा संबंध तुज मज होता । विशेष अनंता केला संतीं ॥ 
२ ॥ जीवभाव तुझ्या ठेवियेला पायीं । हें [पं. त. हे.] चि आतां नाहीं लाज तुम्हां ॥३॥ तुका ह्मणे संतीं घातला 
हावाला । न सोडीं विठ्ठल पाय [पं. तुझे.] आतां ॥४ ॥ 

॥४॥ 


३७२. देव सखा जरी । जग अवघें कृपा करी ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसा असोनि अनुभव । कासाविस होती 
जीव ॥ ७ ॥ देवाची जतन | तया बाधूं न हाके अग्र ॥२॥ तुका ह्मणे हरी । प्रन्हादासि यत्न करी ॥३॥ 











३७३. भले ह्यमणवितां [दे. क. भणवितां.] संतांचे सेवक । आइत्याची भीक सुखरूप ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
ठसावितां बहु लागती सायास । चुकल्या घडे नास अल्प वर्म ॥ ७ ॥ पाकसिद्धी लागे संचित आइतें । घडतां 
सोई तें तेव्हां गोड ॥२ ॥ तुका ह्मणे बरे सांगतां चि गोष्टी । रणभूमि दृष्टी न पडे तों ॥३॥ 








३७४. संतसमागम एखादिया परी । राहावें त्याचे [पं. घरी.] द्वारीं श्वानयाती ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तेथें 
रामनाम होईल श्रवण । घडेल भोजन उच्छिष्टाचें ॥ & ॥ कामारी बटीक सेवेचे सेवक | दीनपण [पं. दीन तेथें 
रंकपण भलें.] रंक तेथें भलें ॥२॥ तुका ह्मणे सर्व सुख त्या संगती । घडेल पंगती संतांचिया ॥३॥ 

















३७५. एकली राणागोविंदा सवें । गेलें ठावें तें जाळें ॥१॥॥ ध्रु. ॥मज न ह्मणा न ह्मणा शिंदळी । 
नाहीं विषम जवळीं आतळळलें ॥ & ॥ नव्हती देखिली म्यां वाट । ह्मणोनि हा धीट संग केला ॥२ ॥ भेणें मिठी 
दिधली गळां । सेजे जवळ दडाळलें ॥३ ॥ सलगी धरी पयोधर । साहाती करमुर सवें ॥४ ॥ आहेब मी 
गर्भीणपणें । हें सांगणें कां लागे ॥५॥ तुका ह्मणे सेवटा नेलें । संपादिळें उभयतां ॥६॥ 











३७६. होतें बहुत हें दिवस मानसीं । आजि नवस हे फळले नवसीं । व्हावी भेटी ते जाली गोविंदासीं । 
आतां सेवा करीन निश्चवयेसीं वो ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ स्थिर स्थिर [पं. मजसी.] मज चि साहे करा । बहु कष्ट सोसिल्या 
येरझारा । येथें आड मज न साहावे वारा । देऊनि कपाट आलें तें दुसरें वारा वो ॥ & ॥ मूळ सत्ता हे 
सायासाची जोडी । नेदी वेगळे होऊं एकी घडी | नाहीं लौकिक स्मरला आवडी । आतां येणें काळें या वो लोभें 
वेडी वो ॥ २ ॥ उदयीं उदय साधिला अवकाश । निश्चितीने निश्चिती सावकाश । धरिये गोडी बहुत आला रस | 
तुका ह्मणे हा मागुतान ये दिवस वो ॥३॥ 














३७७. स्वयें सुखाचे जाळे अनुभव । एक एकीपाशीं सांगतीळ भाव । अवघ्यां अवघा हा कैसा नवलाव 
। सर्वसाक्ष तेथें चि त्याचा जीव वो ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आपआपणाशीं करिती नवल । परि वादावाद न संडिती बोल 
। एक मेघःशामें जलधर बोल । रसीं उताविळ हृदय सखोल वो ॥ & ॥ एक विषय तो सकळांचा हरि । 
त्याच्या आवडीने आवडी इतरीं [पं. इतरी.] । अंध बहिर हे प्रेतलोकाचारी [दे. प्रेत लोकां चारी.] | त्यांची कीर्ति 
गाइली पुराणांतरीं वो ॥ २ ॥ स्तुति पराविया मुखें रुचिकर । प्रीतिपात्राच्या गौरवीं आदर । परस्पर हें सादरा 
सादर । योग सज्ञनाच्या सुखा नाहीं पार वो ॥३ ॥ भक्‍्तिवललभ न तुटे चराचरीं । आप्त अनाप्त हे ऐज्ली ठेवी 
उरी | दुरी जवळी संचिता ऐसें धरी । रंगा रंगा ऐसें होणें लागे हरि वो ॥४ ॥ तुका लाधला हें उच्छिष्ट भोजन । 
आला बाहेरी प्रेमे वोसंडून । पडिले कानीं त्या जीवाचें जतन । धरियेले एकाभावें हृदयीं चरणवो ॥५॥ 

















विषयानुक्रम 








३७८. आजि का वो तूं दिससी दुश्चिती । ह्मणी [पं. ह्मणे] एका मन लगे तुझ्या चित्तीं । दिलें ठेवूं तें 
विसरसी हातीं । नेणों काय बैसला हरि चित्तीं बो ॥१॥॥ ध्रु. ॥ सर सर परती जालीस आतां भांड । कैसें 
दाखविसी जगासी या तोंड । व्याली माग्र ते लाजविली रांड | नाहीं थार दो ठायीं जाला खंड वो ॥ & ॥ होतें 
तैसें [पं. होते तैसे उमटले वरी.] तें उमटळें वरी । बाह्य संपादणी अंतरींची चोरी । नाहीं मर्यादा निःसंग [त. निळछांक.] 
बावरी । [पं. मन हें गोविंदी काम करी वो.] मन हें गोविंदीं देह काम करी वो ॥ २ ॥ नाहीं करीत उत्तर कोणासवें । 
पराधीन भोजन दिलें खावें । नाहीं अचळ सावरावा [दे. त. ठाव.] ठावे । देखों [पं. देखोंनुदासीन.] उदासीन तुज गे 
देहभावें [दे. देहभावे.] वो ॥ ३ ॥ कोठें नेणों हा फावला एकांत । सदा किलकिल भोंवतीं बहुत । दोघे एकवाटा 
बोलावया मात । नाहीं लाज धरिली दिला हात वो ॥ ४ ॥ करी कवतुक खेळ खेळे कान्हा । दावी लाघव 
भांडवी सासुसुना [दे. सासा.] | परां भक्ति हे शुद्ध तुह्ली जाणा । तुका ह्मणे ऐसें कळों यावें जना [पं.हे.] वो ॥५॥ 





























३७९. भरिला उलंडूनि रिता करी घट । मीस पाणियाचें गोविंदाची चट । चाळे झडझडां उसंतूनि 
वाट । पाहे पाळतूनि उभा तो चि नीट वो ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ चाळा लावियेले [पं. लावियेला.] गोप गोपीनार्थे । जाणे 
आवडीचें रूप जेथें तेथें । दावी बहुतांच्या बहुवेंषपंथें । गुणातीतें खेळ मांडियेला येथें वो ॥ & ॥ मनीं आवडे तें 
करावें उत्तर | कांहीं निमित्ताचा पाहोनि आधार । उगा राहे कां मारिसी कंकर | मात वाढविसी उत्तरा उत्तर 
वो ॥२॥ धरिली खोडी दे टाकोनियां मार्गे । न ये विनोद हा कामा मत्री संगें । मिठी घालीन या जीवाचिया 
त्यागें । नाहीं ठाउकीं पडिलीं तुझीं सोंगे रे [पं. वो.] ॥ ३ ॥ सुख अंतरींचें बाह्य ठसठसी । ह्मणे विनोद हा काय 
सोंग यासी । तुज मज काय सोयरीक ऐसी । नंदानंदन या थोरपणें जासी रे ॥ ४ ॥ करी कारण तें कळीं नेदी 
कोणा । सुख अंतरींचें बाह्य रंग [पं. जाणा.] जाना । मन मिनलें रे तुका ह्मणे मना । भोग अंतरींचा पावे नारायणा 
वो॥५॥ 











३८०. आजि नवल मी आलें येणें राणें । भेटी अवचिती नंदाचिया कान्हे । गोवी सांगती वो सकळ ही 
जन । होतें संचित आणियेलें तेणें वो ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ गेळें होउनि न चले आतां कांहीं । साद घालितां जवळी 
दुजें नाहीं । अंगीं जडला [पं. मेग.] मग उरलें तें [पं. कांही.] काई । आतां राखतां गुमान भलें बाई वो ॥& ॥ 
बहुत कामें मज नाहीं आराणूक । एक सारितो तों पुढें उर्भे एक । आजि मी टाकोनि आलें सकळिक । तंव 
रचिलें आणिक [पं. कवतुक.] कवतुक वो ॥ २ ॥ चिंता करितां हरिली नारायणें । अंगसंगें मिनतां [पं. आतां.] 
दोघेजणें । सुखें निर्भर जालियें त्याच्या गुणें । तुका ह्मणे खुंटलें येणें जाणेंवो ॥३॥ 





३८१. मै भुली घरजानी बाट । गोरस वेचन आयें हाट ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कान्हा रे मनमोहन [पं. मोहन.] 
ळाल । सब ही बिसरूं देखें गोपाल ॥ ७ ॥ काहां पग डारूं देख आनेरा | देखें तों सब वोहिन घेरा ॥२॥ हुं 
तों थकित भैर तुका | भागा रे सब मनका धोका ॥३॥ 








३८२. हरिबिन रहियां न जाये जिहिरा । कबकी थाडी देखें राहा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ क्‍या मेरे लाल [पं. 
जाल.] कवन चुकी भई । क्या मोहिपासिती बेर लगाई ॥ & ॥ कोई सखी हरी जावे बुलावन । बार हि डारूं 
उसपर तन ॥ २ ॥ तुका प्रभु कब देखें पाऊं । पासी आऊं फेरन जाऊं ॥३॥ 








३८३. भलो नंदाजीको डिकरो | लाज [पं. राखलीन] राखीलीन हमारो ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आगळ [पं. आवे. दे. 
आवि.] आवो देवजी कान्हा । मै [पं. मे घर छाडी आहे ह्मणा.] घरछोडी आहे ह्याना ॥ ७ ॥ उनसुं कळना [त. दे. उन्हसु 
कळना वेतो भला.] नव्हे तो भला । खसम अहंकार दादुला ॥ २ ॥ तुकाप्रभु परबल [दे. पं. परवली.] हरी । छपी आहे 
हुं जगाथी न्यारी ॥३॥ 


विषयानुक्रम 


३८४. नका कांहीं उपचार माझ्या शरीरा । [पं. न साहावे मज बहु होतो उबारा.] करूं न साहती बहु होतो 
उबारा । मनोजन्य व्यथा वेध जाला अंतरा । लवकरी आणा नंदाचिया कुमरा [पं. कुमारा वो.] ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
सखिया वेशिया तुह्मी प्राणवल़भा । निवेदिला भाव आर्तभूत या लोभा । उमटली अंगीं वो सांवळी प्रभा । साच 
हे अवस्था कळे मज माझ्या क्षोभा ॥ ७ ॥ [पं. कळों नेदावी.] नये कळों नेदावी हे दुजियासि मात । घडावा तयासी 
उत्कंठा एकांत । एकाएकीं साक्षी येथें आपुलें चित्त | कोण्या काळें होइल [पं. हे शब्द नाहींत.] नेणों भाग्य उदित 
[त. उदीत.] वो [पं. हे शब्द नाहींत.] ॥ २ ॥ स्वाद सीण देहभान निद्रा खंडन । पाहिले तटस्छ उन्मळित लोचन । 
अवघे वोसाऊन उरले ते चरण । तुका ह्मणे दर्शनापें आळें जीवन [पं.भाबनवो.] ॥३ ॥ 




















३८५. पडिली भुली धांवतें सैराट । छंद गोविंदाचा चोजवितें वाट । मागें सांडोनि सकळ बोभाट । 
वंदीं पदांबुजे ठेवुनि ललाट वो ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कोणी सांगा या गोविंदाची शुद्धी । होतें [पं. होते बाईले लपाले.] 
वहिलें लपाला आतां खांदीं । कोठें आड आली हे देहबुद्धी । धांवा आळवीं करुणा कृपानिधी वो ॥ ७ ॥ मागें 
बहुतांचा अंतरला संग । मुळें जयाचिया तेणें केला त्याग । [पं. पैल.] पहिलें पाहातां तें हरपलें अंग | खुंटली 
वाट नाहींसें जालें जग वो ॥ २ ॥ शोके वियोग घडला सकळांचा । गेल्या हरण हा अन्याय आमुचा | केला 
उच्चार [पं. उच्चार.] रे घडल्या दोषांचा । जाला प्रगट स्वामी तुकयाचा वो ॥३॥ 

















३८६. काय उणें कां करितोसि [त. दे. करिशील.] चोरी । किती सांगों तुज नाइकसी हरी । परपरता [पं. 
परे परता.] तूं पळोनि जासी दुरी । अनावर या लौकिका बाहेरी वो ॥१॥॥ ध्रु. ॥माया करुणा हे [पं. करिती.] 
करिते बहुत । किती सोसूं या जनांचे [पं. जगाचे] आघात । न पुरे अवसरु हें चि नित्यानित्य । तूं चि सोडवीं 
करूनि स्थिर चित्त वो ॥ ७ ॥ बहुत कामें मी गुंतलियें घरीं । जासी डोळा [पं. हे शब्द नाहींत.] तूं चुकावूनि हरी । 
करितां लाग न येसी च पळभरी । नाहीं सायासाची उरों दिली उरी वो ॥ २ ॥ तुज ह्मणीर्ये मी न संगें अनंता | 
नको जाऊं या डोळियां परता । न लगे जोडी हे तुजविण आतां । तुकयास्वामी कान्होबा गुणभरिता वो [पं. हे 
शब्द नाहींत.]॥ ३ ॥ 











३८७. घाळी कवाड टळली वाड राती । कामें व्यापिळी कां पडिली दुश्चित्ती । कोणे लागला गे 
सदैवेचे हातीं । आजि शून्य [पं. सेजेसी नाही.] शेजे नाहीं दिसे पती वो ॥१॥॥ ध्रु. ॥ बोळे दूतिकेशीं राधा हें वचन 
। मशीं लाघव दाखवी नारायण | ह्मणे कोमळ परी बहु गे निर्गुण । याशीं न बोलें कळला मजपूर्णवो ॥ ७ ॥ 
धाडिलें गरुडा आणिलें हनुमंता । तैं पाचारिलें होउनि ये [पं. येई.] वो सीता । लाजिनली [पं. त. लाजीनली.] रूप 
न ये पालटितां । जाला भीमकी आपण राम सीता वो ॥ २ ॥ सत्यभामा दाव करी नारदासी । तै कळला वो 
मज त्दृषषीकेज्ञी | तुळे घालितां न ये कनक वो [पं. हे शब्द नाहींत.] रासी । सम तुके एक पान तुळसी वो ॥३ ॥मज 
भुली पडली केशापरी । आह्यां भोगूनि [पं. ह्मणवी.] ह्मणे मी [पं. हे शब्द नाहींत.] ब्रह्मचारी । दिली वाट यमुने माये 
खरी । तुह्या आह्यां न कळे अद्यापवरी वो ॥ ४ ॥ जाणे जीवींचें सकळ नारायण । असे व्यापूनि तो न दिसे 
लपून । राधा संबोखिली प्रीती आलिंगून । तुका ह्मणे येथे भावचि कारणवो॥५॥ 








३८८. मिळोनि गौळणी देती यशोदे गाऱ्हाणीं । दहि दुध तुप लोणीं शिंकां नुरे कांहीं । मेळवुनी पोरें 
तेथें रिघे एकसरें । वेगीं आणोनी सामोरं तेथें लोणी खाय ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥हरि सोंकला वो हरि सोंकला वो । 
सोंकला तो [पं. बरी.] वारीं तुज लाज नाहीं तरी । आम्हां सांपडतां उरी तुज मज नाहीं ॥ ७ ॥ तुज वाटतसे 
कोड [पं. कोडे.] यासि लागतसे गोड । काय हासतेसी वेड तुज लागलें वो । आह्मी जाऊं तुजवरी पोरें 
चाळविल्या पोरी । काय सांगो भांडखोरी लाज वाटे आह्यां ॥ २ ॥ मुख मळिण वदन उभा हाडतिये घोणे । तंव 
दसवंती ह्मणे आणा शीक लावूं । थोर आणिला कांटाळा घरीं दारीं लोकपाळां । डेरा रिघोनि गुसळा तेथें 














विषयानुक्रम 





लोणी खाय ॥ ३ ॥ मिळोनि सकळा दावें लावूनियां गळां । केशा बांधिती उखळा येथें राहे उगा । बरा 
सांपडलासी हरी आजिच्यानें करिसिल चोरी । डोळे घालुनियां येरी येरीकडे हांसे ॥ ४ ॥ फांकल्या सकळा 
उपडूनियां उखळा । मोडी वृक्ष विमळार्जुन दोन्ही । उठिला गजर दसवंती नव्हे धीर । धांवे तुकयाचा दातार 
आळंगिला वेगीं ॥५॥ 











३८९. गोरस घेउनी साते निघाल्या गौळणी । तंव ती कृष्णाची करणी काय करी तेथें । जाला 
पानसरा मिठी घातली पदरा । आधीं दान माझें सारा मग चाला पंथे ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ सर [पं. सर जाऊं दे रे सर जाऊं 
दे परता.] जाऊं दे परता । मुळीं भेटलासी आतां । नाट लागलें संचिता । खेपा खुंटलिया ॥ & ॥ आसुडी पदरा 
धरी आणीक [पं. आणी.] दुसरा । येरी झोंबतीलळ करा काय वेडा होसी । आलों गेलों बहु वेळां नेणों गोरा कीं 
सांवळा । सर परता गोवळा काय बोलतोसी [पं. वेडा होसी.] ॥ २ ॥ आह्मी येथें अधिकारी मागें केली तुह्मी चोरी । 
आतां कळलियावरी मागें केलें [पं. तयाचे.] त्याचें । बोलिल्या हांसुनी आह्मी सासुरवासिनी । कां रें झोंबसी 
दुरूनी करी मात कांहीं ॥३ ॥ बांयां परनारी कैशा धरिसी पदरीं । तयां कळलिया उरी तुज मज नाहीं । 
जडला जिव्हारीं फांको नेदी तया नारी । जेथें वर्म तें घरी जाऊं पाहे तियेचें ॥४ ॥ तया हातीं सांपडल्या हाटीं 
पाटीं चुकाविल्या । कृष्णमिळणीं मिळाल्या त्याही न फिरती । तुका ह्मणे खंती वांयां न धरावी चित्तीं । होतें 
तुमच्या संचितीं वोडवळें आजि ॥५॥ 














३९०. हरी तुझी कांति रे सांवळी । मी रे गोरी चांपेकळी । तुझ्या दर्शनें होइन काळी । मग हें वाळी 
जन मज ॥१॥॥ ध्रु. ॥उगला राहें न करीं चाळा | तुज किती सांगो रे गोवळा । तुझा खडवड कांबळा | अरे 
नंदबाळा आलगटा ॥ ७ ॥ तुझिये अंगीं धुरट घाणी । बहु खासी दुध तुप लोणी । घरिचें बाहेरिल आणोनी | 
मी रे चांदणी सकुमार ॥२ ॥ मज ते हांसतिल [त. दे. हांसइल.] जन । धिःकारिती मज देखोन । [पं. अंगीचें.] अंगीं 
तुर्झे देखोनि लक्षण । मग विटंबणा होइल रे ॥३ ॥ तुज [पं. तुज तंव.] लाज भय शंका नाहीं । मज तंव सजन 
पिशुन व्याही । आणीक मात बोलूं काहीं । कसी भीड नाहीं तुज माझी ॥४ ॥ वचन मोडी नेदी हात । कळलें न 
साहे ची मात । तुकयास्वामी गोपीनाथ । जीवन्मुक्त करूनि भोगी ॥५॥ 














३९१. सात पांच गौळणी आलिया मिळोनी यशोदे गाऱ्हाणें देती कैसें । काय व्याळीस पोर चोरटें 
सिरजोर जनावेगळें ची कैसें । दहि दुध लोणी शिंकां नुरे चि कांहीं कवाड जेझाचें तैसें | चाळवूनि नाशिलीं 
कन्याकुमरें आमुच्या सुनांसि लाविलें पिसें गे बाइये ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आझुनि तरी यासि सांगे बरव्या परी नाहीं 
तरी नाहीं उरी जीवेसाटी । मिळोनि सकळे जणी करूं वाखा सखीं तुज मज होईल तुटी गे बाइये ॥ ७ ॥ नेणे 
आपपर लौकिक वेव्हार भलते ठायीं भलते करी । पाळतुनि घरीं आह्मी नसतां तेथें आपण संचार करी । 
सोगया चुंबन देतो आलिंगन लोळे सेजाबाजावरी । शिंकीं कडा फोडी गोसाचे डेरे धरितां न सांपडे करीं गे 
बाइये ॥ २ ॥ आतां याची चाड नाहीं आह्यां भीड सांपतां कोड पुरवूं मनिर्चे । सोसिलें बहु दिस नव्हता केला 
निस ह्यमणुनि एकुलतें तुमचें । चरण खांबीं जीवें बांधेन [दे. क. त. बांधेन.] सरिसा जवें न चले कांहीं याचें । अर्थ 
प्राण देतांन सोडी सर्वथा भलतें हो या जिवाचें गे बाइये ॥३ ॥ घेउनी जननी हातीं चक्रपाणी देतिसे गौळणी 
वेळोवेळां । निष्ठुर वाद झणीं बोलाल सकळा क्षोभ जाइल माझ्या बाळा । जेथें लागे हात वाढतें नवनीत 
अमृताच्या कल्लोळा । देखोनि तुकयास्वामी देश देहभाव विसरल्या सकळा गे बाइये [क. बाइगे.] ॥४ ॥ 















































३९२. विरहतापें फुंदे छंद करिते जाती । हा गे तो गे सावधान सवें चि दुश्चिती । न सांभाळुनि अंग 
लोटी पाहे भोंवतीं । वेगळी च पडों पाहे कुळाहुनिया ती [पं. ती. वो.] ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ खुंटलीसी जाली येथें 
अवघियांची गती । आपुलीं परावीं कोण नेणें भोंवतीं | [पं. त्यांच्या नांवें बो बोभे बोभे आवो श्रीपती] त्यांचीं नांवें बोभे अहो 





विषयानुक्रम 








अहो श्रीपती । नवलाव हा येरां वाटोनियां हांसती ॥ ७ ॥ बाहेरी च धांवे रानांन धरी च घर | न कळे बंधना 
जाला तेणें संचार । विसरूनि गेली सासुरें कीं माहेर । एका अवलोकी एका पडिला विसर ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
तुह्मी अवघ्या राहा निश्चळा । न ये आतां येऊं येथें सर्वथा बळा । त्याचा त्याच्या मुखें [पं. क. अवधियांचा.] 
अवघाची निर्वाळा । बहुतां मर्ते येथें तर्कवाद निराळा [पं.क. निराळा वो.] ॥३ ॥ 














३९३. ये रे कृष्णा खुणाविती खेळों भातुकें । मिळालिया बाळा एक ठायीं कवतुकें । कळों नेदी माया 
[पं. क. त्यास च तें.] त्याचें त्यास ठाउकें । खेळतोंसें दावी लक्षलक्षापें मुके ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अखंडित चटे त्यांनीं 
लावियेला कान्हा | आवडे तया त्या [पं. तया ते संकल्प वाहाती मना क. तया त्या संकल्प वाहाती मना.] वाहाती संकल्प मना 
। काया वाचा मनें रूपीं गुंतल्या वासना | [पं. हा चरण नाहीं.] एकांतारचे सुख जाती घेवोनियां राणा ॥ ७ ॥ [क. 
राना.] अवघियांचा जाणें जाला मेळासा हरी । मिळोनियां जावें तेथें तया भीतरी । कळों नेदी घरिच्या करी 
गोवूनी चोरी । हातोहातीं नेती परपरत्या दुरी ॥ २ ॥ आनंदें निर्भर आपणाशीं आपण । क्रीडतील बाळा [पं. 
त्यजिले पाविखे.] त्यजिलें पारिखें जन । एकाएकीं तेथें नाहीं दुसरें भिन्न । तुका ह्मणे एका नारायणा वांचून ॥३॥ 














३९४. खेळतां मुरारी जाय सरोवरा तिरीं । तंव नग्न [पं. क. नग्न ची.] चि या नारी तेथें देखियेल्या । 
मांडिले विंदान ख्याल सुखाचे संधान । अंग लपवूनी मान पिलंगत चाले ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ख्याल मांडिला रे 
ख्याल मांडिला रे | पायां पडतां रे [पं. हा शब्द नाही.] न सोडी नेदी साउलां रे ॥ & ॥ साड्या साउलीं [पं. पातळा.] 
पातळें गोंडे कसणिया चोळ्या । बुंथी घेउनी सकळा कळंबावरी पळे | [पं. क. खांदी घालुनियां.] खांदी धरूनियां 
करीं दृष्टि घालोनि सामोरी । बैसे पाला वोढी वरी खदखदां हांसे ॥ २ ॥ आनंदें कल्लोळ [पं. कल्लोळा.] बाळा 
खेळती सकळ [पं. सकळा.] देती उलटिया चपळ [पं. चपळा.] । एकी एकीहूनि हौस वेल सुर काडी । एकी 
उगविती [पं. नागविती.] कोडीं । नाना परीच्या निकडी [त. क. विकडी.] खेळ मांडियेला ॥३ ॥ एकी आलिया 
बाहेरी पाहे लुगडें तंव नारी । ह्मणे नाहीं नेलें चोरी [क. चोरी.] काय जाणों केव्हां । केला सकळीं हाकारा तंव 
आलिया बाहेरा । आतां ह्मणतील घरां जावें कैशा परी ॥ ४ ॥ तंव हांसे वनमाळी वरी पाहोनी सकळी । [पं. क. 
लाजा.] लाजे रिघालिया जळीं मागें पुढें हात । लाज [क. राखिली.] राखावी गोपाळा आह्यांजणींची सकळां । 
काय मागसी ये वेळा देऊं गुळवाटी ॥५ ॥ जोडोनियां कर या गे सकळी समोर । वांयां न बोलावें फार बडबड 
कांहीं । भातुकें भूषण नाहीं चाड नेघे धन | करा एक चित्त मन या गे मजपाशीं ॥६॥ एक एकीकडे पाहे लाज 
सांडूनियां राहे । ह्मणे चला आतां सये जाऊं तयापाशीं । जोडोनियां हात कैशा राहिल्या निवांत | तुका ह्मणे 
केली मात लाज राखिली तयांची ॥७॥ 



































३९५. धरिला पालव न सोडी माझा येणें । कांहीं करितां या नंदाचिया कान्हे । एकली न येतें मी ऐसें 
काय जाणें । कोठे भरलें अवघड या राणें रे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ सोडीं पालव जाऊं दे मज हरी । वेळ लागला [पं. 
लागल्या.] रे कोपतील घरीं । सासू दारुण सासरा आहे भारी | तुज मज सांगतां नाहीं उरी रे ॥ ७ ॥ सख्या [त. 
दे. क. सखिया वेशिया होतिया.] वशिया होत्या मजपाशीं । तुज फावलें रे फांकतां तयांसी । होतें अंतर तर सांपडतें 
कैसी । एकाएकीं अंगीं जडलासी रे ॥ २ ॥ कैसी भागली हे करितां उत्तर । शक्ति मावळल्या आसुडितां कर । 
स्वामी तुकयाचा भोगिया चतुर । भोग भोगी त्यांचा [पं. राखी] राखे लोकाचार वो ॥३॥ 








३९६. गाई गोपाळ यमुनेचे तटीं । येती पाणिया मिळोनि जगजेटी । चेंडू चौमुणा खेळती वाळवंटीं । 
चला चला ह्मणती पाहूं दृष्टी वो ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐशा गोपिका त्या कामातुरा नारी । चित्त विव्हळ [पं. विव्हळ तें] 
देखावया हरी । मिस पाणियाचें करितील घरीं । बारा सोळा मिळोनि परस्परीं वो ॥ ७ ॥ चिरें चोळिया त्या 
घुतां विसरती । ऊर्ध्व लक्ष लागलें कृष्णमूर्ती । कोणा नाठवे [पं. नाठवे हे.] कोण कुळ याती । जालीं तटस्छ [दे. 











विषयानुक्रम 





त. क. ताटस्त.] सकळ नेत्रपातीं वो ॥२॥ दंतधावनाचा मुखामाजी हात । वाद्ये वाजती नाइके जनमात । करी 
श्रवण [त. श्रवण हा.] कृष्णवेणुगीत । स्वामी तुकयाचा [पं. पुरवी.] पुरवील मनोरथ वो ॥३॥ 





३९७. कोठे मी तुझा धरूं गेलें संग । लावियेलें जग माझ्या पाठीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सर सर रे परता 
अवगुणाच्या गोवळा । नको लावूं चाळा खोटा येर्थे ॥ ७ ॥ रूपाच्या लावण्यें नेली चित्तवृत्ती । न देखें भोंवतीं 
मी ते माझी ॥२॥ तुकयाचा स्वामी माझे जीवीं च बैसला | बोलीं [पं. क. बोली.] च अबोला करूनियां ॥३॥ 








३९८. गोड लागे परी सांगतां चि न ये । बैसे मिठी सये आवडीची ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ वेधलें वो येणें 
श्रीरंगरंगें । मीमाजी [पं. मी हे माझी.] अंगे हारपलीं ॥ ७ ॥ परते चि ना दृष्टी बेसली ते ठायीं । विसावोनि पायीं 
ठेलें मन ॥२॥ तुकयाच्या स्वामीसवें जाली भेटी । तेव्हां जाली तुटी मागल्यांची [पं. क. मागिलाची.] ॥३ ॥ 








३९९. पाहावया माजी नभा । दिसे शोभा चांगली ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ बैसला तो माझे मनीं । नका कोणी 
लाजवूं ॥ & ॥ जीवा [पं. क. जीवी.] आवडे जीवाहूनि । नव्हे क्षण वेगळा ॥ २ ॥ जालें विश्वंभरा ऐसी । तुकया 
दासी स्वामीची ॥३॥ 





४००. कोणी एकी भुलली नारी । विकितां गोरस ह्मणे घ्या हरी ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ देखिला डोळां बैसला 
मनीं । तो [पं. तो चि.] वदनीं उच्चारी ॥ ७ ॥ आपुलियाचा विसर भोळा । गोविंद कळा कौतुकें ॥२॥ तुका ह्मणे 
हांसे जन । नाहीं कान ते ठायीं ॥३॥ 








४०१. करूनी आइत सत्यभामा मंदिरीं रे | वाट पाहे टळोनि गेली रात्री रे। न ये चि देव येतील [पं. 
येती.] कामलहरी रे । पडिली दुश्चिती तंव तो कवाड टिमकारी रे ॥१॥॥ ध्रु. ॥सर गा परता कळला तुझा 
भाव रे | कार्या पुरतें हें दाविसी लाघव रे । बोलतोसी [पं. बोल बोलतोसी.] तें अवघी तुझी माव रे । जाणोनि 
आलासी उजडता समयो रे ॥ & ॥ मी च वेडी तुजला [पं. तुज लागी.] बोल नाहीं रे । दानावेळे विटंबणा जाली 
काय रे | मागुती रुद्रासि भेटी दिली तई रे । विश्वास [पं. क. विश्वासतें.] तो तुझ्या बोळा आझुनि [पं. नाहीं.] तरी रे 
॥२ ॥ भ्रम होता तो अवघा कळों आला रे । मानवत होतें मी [पं. हा शब्द नाही.] भला भला रे | नष्टा [पं. क. 
नष्ठक्रिया.] क्रिया नाहीं मां तुझ्या बोला रे । तुकयाबधुं स्वामी कानड्या कौसाल्या रे ॥३॥ 




















४०२. तंव तो हरि ह्मणे वो [पं. हा शब्द नाहीं. क. खोडला आहे.] निजांगने वो । लाइ नीच कां देसील [पं. 
देसी.] डोहणे वो । मजपें दुजें आळें तें देव जाणे वो । शब्द [पं. काय बोलसी.] काय हे बोळसी ते उणेवो ॥१॥॥ 
ध्रु. ॥पाहा मनीं विचारुनी आधि वो | सांडूनि देई [पं. क. देहे भ्राति.] भ्रांति करीं स्थिर बुद्धि वो । तंटे [पं. तंट केले हे 
माझे तुझे.] केलें हें माझें तुझें उपाधीं वो । उघडी डोळे आझुनि तरी धरीं शुद्धि वो ॥ ७ ॥ कोठें तरी दुनिंयांत 
वर्तलें वो | स्त्रियांनी भ्रतारा [पं. भ्रतार दान.] दानां दिलें वो । कैसा [पं.मी भला.] भला मी नव्हे तें सोसिळें वो । [पं. 
रुसली तें.] रुसतेसी तूं उफराटें नवल जालें वो ॥२ ॥ काय सांग म्यां दैन्य केली कैसी वो । तुझ्या गर्वे 
आणविलें हनुमंतासि वो । कष्टी केलें मज गरुडा भीमकीसि [पं. भीमकी.] वो । तुकयाबंधु ह्मणे खरें खोटें नंव्हे 
यासिवो॥३॥ 














४०३. तंव ते ह्मणे ऐका [पं. का.] हृषीकेशी वो । नवाजिलें [पं. नवाजीत होता आपणासी.] तुह्मी ह्मणां 
आपणांसि वो । तरी कां [पं. हा शब्द नाहीं. क. कांकेली.] वंचनुक सुमनासि वो । नट नाट्य बरें संपादूं [पं. जाणसी परी.] 
जाणतोसि वो ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥सर हो परता [पं. आतां. क. हरी आतां हो.] परता हो आतां हरी । ह्मणे सत्राजिताची 








विषयानुक्रम 


कुमरी । जाणतें मी या शब्दाच्या कुसरी । ऐसें च करून ठकविळें आजिवरी ॥ ७ ॥ भावें गेलें ह्यूण न व्हावा 
वियोग । मनिचे आर्त जन्मांतरीं व्हावा संग | तों तों केळे हें [पं. हा शब्द नाही.] पाठमोरे जग । ऐसें काय जाणे हे 
तुझे रंग ॥२ ॥ काय करूं या नागविलें कामे । लागलें तयास्तव इतुकें सोसावें [पं. सोसावें नेमे.] । नाहीं तरी कां 
नव्हती ठावीं वर्मे । परद्वारीं ऐसा हाकलिती प्रसिद्धनांवें ॥३ ॥ काय किती सांगावे तुझे गुण । न फुटे वाणी 
निष्ठुर ऐसा निर्गुण । आप पर न ह्मणसी माय बहीण । सासूसुनास लावुनि पाहासी भांडण ॥ ४ ॥ इतुकियावरी 
ह्मणे वैकुंठिचा राणा | होऊन गेलें तें नये आणूं मना । आतां न करीं तैसे करी क्रिया आणा । भक्तवत्सल ह्मणे 
तुकयाबंधु कान्हा ॥५॥ 








४०४. कान्हो एकली रे एकली रे | तुजसवें चुकले [पं. चुकली.] रे । भय वाटे [पं. जनी.] वनीं मज अबळा 
धाकली रे ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ निघतां घरीं आई बा वारी । तुजसवें कां आलियें हरी ॥ ७ ॥ लोक वाटा सांगती 
खोटा । परी मी चटा लागलियें ॥२॥ पिकल्या बोरी जालें सामोरी । काय जाणें कोठें राहिला हरी ॥३॥ 
आड खुंट जालिया जाळी । काय जाणों कान्हे मांडिली रळी ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे जाऊं आलिया वाटा । पाहों 
हरी पायीं न मोडे कांटा ॥५॥ 


४०५. कयाला मज आयो वारितेसी घरा | खेळतों सोकरा नंदाचा मी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ बहु दिसीं जाली 
यासीं मज [पं. मसी.] भेटी । आतां वाटे तुटी न परावी ॥ ७ ॥ कोवळें बोलतो मना आवरतें । डोळियाचें पातें 
ढापवेना ॥ २ ॥ आजि सकळांसी आलें चोलुनियां । कां गो पाठी वांयां पुलविली ॥ ३ ॥ तुमचें तें काय 
खोळंबलें काज | बल्या कां गो मज कोंडा घरीं ॥४ ॥ तुकयाचा धनी गोकुळनायक [पं. वैकुंठ नायक.] । सरा 
कांहीं एक बोलतो मी ॥५॥ 








४०६. आतांन यें मार्गे । मी आलें याच्या रागें | काय माझें जगे । कोपोनियां करावें ॥१॥॥ध्रु. ॥ कां 
गो कलित्यां कोल्हाल । तुह्ठी भलत्या च सकल । वेचाल ते बोल । झुटे होती बोलिळे ॥ ७ ॥ याचे भेटी माझें 
मन । स्वरुपीं ठाकले लोचन । वेगळें तें क्षण आतां होऊं नावरे ॥ २ ॥ काज काम नको जालें । बीजें नावरे 
बोलिलें । याचिया मेदिलें । कामबाणीं अंतर ॥ ३ ॥ या वेगळे होणें । आतां जळो तेसें जिणें । घेतळें तें मर्ने । 
आतां मार्गे न फिरे ॥ ४ ॥ आतां मोटी धार । [पं. माजी.] माझी नका धरूं चार । तुकयाचा दातार । शेजे तो मी 
सुतलों [त. सुतलें.] ॥५ ॥ 




















४०७. हरिरता चपळा नारी । लागवरी न रिघती ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ अवघ्या अंगें सर्वोत्तम । भोगी काम 
भोगता [पं. पुरता.] ॥ 9 ॥ वाचा वाच्यत्वासि न ये । कोठे काय करावें ॥२॥ तुका ह्मणे देवा ऐशा । देवपिक्ा 
उदारा ॥३॥ 





४०८. गौळणी आल्या बाज [पं. क. बाजे.] | ह्मणती या गे [पं. रे.] राखो आज । सांपडवुनी माज- | [क. 
धराधरूं कोंडुनि.] घरांत धरुनी कोंडूं । [पं. उभे.] उघडें कवाड उभ्या काळोझ्ाचे आड । सीता पांचा एक भीड 
मौनेंची ठेल्या ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नित्य सोंकवला नेदी । सांगों चित्त बोला । आतां सांपडतां याला कोण सोडी 
जीवें ॥ % ॥ जाणोनियां हरी त्या च घरा आला चोरी । गडियां ठेवुनी बाहेरी पूर्वद्वारें शिरे | त्यांच्या भयाभीत 
चाले पिलंगत भोवतालें । पाहे तंव देखियेलें नवनीत पुढें ॥२॥ उतरोनि सिंकें । पाहे चाखोनियां निकें । गोड 
तेंचि एका एकें । हातीं लांबवितो । जाणे राखती तयांसि | तेथें अधिक चि नासी । माग लावी हात पुसी । चोरी 
जाणावया ॥ ३ ॥ जाणोनियां नारी । मूळ वर्मद्वार धरी । माज [दे. माजे. क. मज. पं. मग.] कोंडूनी भीतरी । [पं. घरांत 
धरी एकला. क. घरा धरियेला.] घरांत धरीयेला । कां रे नागविसी । माझे मुळीं लागलासी । आणवीन तुजपासीं । 














विषयानुक्रम 





मागें खादलें तें ॥ ४ ॥ [क. देहिं सदे वाहे.] दोही [दे. संदी] संधी बाहे । धरूनि नेती माते पाहे । काय नासी केली 
आहे | घरामाजी येणें । तुका ह्मणे मुख । त्याचें वाढों नेदी दुःख । दसवंती कवतुक । करुनी रंजविल्या ॥५॥ 








४०९. आलियें धांवति धांवति भेट होइल ह्यूण | तंव ते टळली वेळ वो माझा उरला सीण ॥१॥।॥ ध्रु. 
॥ आतां काय करूं सांग वो मज भेटेल कैसा । हरिलागीं प्राण फुटे वो थोरी लागली आज्ञा ॥ & ॥ लाविला 
उत्चीर बहुतीं बहु ओढिती ओढा । सांभाळितां सांग असांग दुःख पावल्यें पीडा ॥ २ ॥ जळो आतां संसारु वो 
कई शेवट पुरे । तुकयाच्या स्वामी गोपाळालागीं जीव झुरे ॥३॥ 








४१०. आणीक काय थोडीं । परि तीं [दे. क. ते.] फार खोटीं कुडीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥सदा मोकळीं च गुरें । 
होती फजीत तीं पोरें ॥ ७ ॥ सदा घालिती हुंबरी । एक एकांचें न करी ॥२॥ तुका ह्मणे घरीं । माय वेळोवेळां 
मारी ॥३॥ 











४११. बहुतांचे संगती । बहु पावलों फजिती ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ बरें केलें नंदबाळें । मागिलांचें तोंड काळें ॥ 
9 ॥ माझा करितील तंटा । लपती आलिया बोभाटा ॥२ ॥ तुका ह्मणे काई | किती ह्मणों बाप आई ॥३ ॥ 








४१२. गाईन ते लीळा चरित्र पवाडे । राखिले संवगडे सहित गाई ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ चोरिळें नवनीत 
बांधविला गळा । जे तुह्तीं गोपाळा छंद केळे ॥ & ॥ मोहिल्या गोपिका पांवयाच्या छंदें । केली ते गोविंदें 
क्रीडा गाऊं ॥२॥ मायबापा लाड दाखविलें कौतुक । तें या आणूं सुख अंतरासी ॥ ३ ॥ निर्दाळिले दुष्ट भक्‍तां 
प्रतिपाळी । ऐसा ह्मणों बळी आमुचा स्वामी ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे सरसी असों येणें बोधें ।॥ लागोनि संबंधें सर्वकाळ 
॥५॥ 





डांका--अभंग ८. 





४१३. चौक भरियेळा आसनीं पाचारिली कुळस्वामिनी । वैकुंठवासिनि ये धांवोनी झडकरी ॥१॥॥ 
ध्रु. ॥ रंगा येई वो विठाई सांवळियें डोळसे । तुझें श्रीमुख साजिरें तें मी केधवां देखेन ॥ & ॥ रजतमधुपारती । 
पंचप्राणांची आरती । अवघी सारोनी आइती । ये धांवती झडकरी ॥ २ ॥ मन मारोनियां मेंढा । आशा मनसा 
तृष्णा [पं. तुटी. क. सुटीं.] सुटी । भक्तिभाव नेवेद्य ताटी । भरोनि केला हाकारा ॥३ ॥ डांका अनुहात गजरे | 
येउनि अंगासी संचरे । आपुला घेउनी पुरस्कार । आरोग्य करीं तुकयासी ॥४॥ 


४१४. साच माझा देव्हारा | भाक ठेवा भाव खरा | त्रिगुणाचा फुलवरा । आणा विनति सांगतों ॥१॥॥ 
ध्रु. ॥ माझें दैवत हें रंगीं । नाचे वैष्णवांच्या संगी । भरळें मग अंगीं । निवाड करी दोहींचा ॥ ७ ॥ तुझें आहे 
तुजपासीं । परि तूं जागा चुकलासी । चिवडुनियां नासी । तुझ्या घरिच्यांनीं केळी ॥ २ ॥ आतां न पडे ठावें । 
वांचूनियां माझ्या देवें । अंधकार व्हावें । नासु ठाव शोधावा ॥ ३ ॥ आंधळ्यासी डोळे । देते पांगुळासी पाय । 
वांजा पुत्र फळे । नवस पुरविते विठाई ॥ ४ ॥ उगविलीं कोडीं । मागे कितेकांचीं बापुडीं । तुका ह्मणे घडी । न 
लगेनवसद्या आधीं ॥५॥ 











४१५. विनति घातली अवधारीं । मज देई वो अभय करीं । पीडिलों खेचरीं । आणीक वारी नांवांची ॥ 
१॥॥ ध्रु. ॥ रंगा येई वो एकला रंग वोडवला | हरिनाम उठिला गजर केला हाकारा ॥ ७ ॥ देवांचे दैवते । 





विषयानुक्रम 











तुज नमिलें आदिनाथे । ये वो कृपावंते । भोगा माझ्या धांवति ॥२॥न लवीं आतां वेळ । आइत सारिळी सकळ 
। तुका ह्मणे कुळ । आमुचिये दैवते ॥३॥ 





४१६. माझा देव्हारा साचा । नाहीं आणीक कोणाचा । त्रिभुवनी याचा ।ठसा न लगे पुसावें ॥१॥॥ 
ध्रु. ॥या रे लोटांगणीं । कांहीं करा विनवणी । करील झाडणी । भूत काढी संसार ॥ ७ ॥ पडिले विषयांचे 
गोंधळीं । ते त्रिगुण आकळी । हरिनाम आरोळी । कानीं पडतां ते उठी ॥२॥ घेतला अहंकारें [दे. क. अहंकार.] | 
काम क्रोध या मत्सरें । पळती प्रेमभरें । अवघे ठाव सांडुनी ॥३ ॥ घेतलासे पुरा । माया ममता आसरा । अवघ्या 
एक सरा । पळती रंग देखोनी ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे द्यावा भाव । फिटेल मनिचा संदेह | आणीक न लगे ठाव | 
कांहीं कोठें हिंडावे ॥५॥ 








४१७. पुढें येते देवी । तिची [पं. जगति.] जती चालों द्यावी । मागील झाडावी । झाडा मान आसडी ॥१ 
॥॥ ध्रु. ॥ एकवीरा आली अंगा । आतां निवारील रोगा । माझ्या [पं. हा जब्द नाहीं.] भक्‍तापाशीं सांगा । पूजा भावें 
करावी ॥ ७ ॥ मेंढा मारावा लोवाळ | पूजा पावली सकळ | तुझह्तीं केळें बळ । मग मी ठायीं न पडे ॥२॥ तुका 
ह्मणे मुळीं लागली ते आली कुळीं । वंदुनी सकळीं । जीवें भावे ओवाळा ॥३॥ 











४१८. अवघ्या जेष्ठादेवी कोण पूजनाचा ठाव | धरितां चि भाव कोठे नाहींसें जालें ॥१॥॥ ध्रु. ॥दिसे 
सारिखे सारिखें । परि तें कारणीं पारिखें । तळीं गेलें देखें । वरी टोले [त. टोले साहा ती.] न साहाती पट [पं. पट्ट.] 
एका शिरीं । यथायाविधीनें त्या येरी । बसकोळ्या घागरी डेरे रांझण गाडगीं ॥ २ ॥ तुका ह्मणे माना । येथें 
कोणीं रुसावे ना । आपुल्याला स्थानां । जेथें त्या चि शोभल्या ॥३॥ 





४१९. खेचर खडतर । काळ कांपती असुर । नांदे भीमातीर । पंढरपुरपाटणीं ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां 
करी [क. करी] कां रे हाकारा | सहस्र नामें एकसरा । दवडिते खेचरा । अंगसंगें धरूनी ॥ ७ ॥ सीते जाली 
झडपणी । राहाणे वासुगीच्या [सर्व प्रतीत हाच शब्द आहे; अभंग ३३९ यांत मुळीं “वासुगीच्या” असें होतें त्याच्या जागीं “अशोकाच्या” 
असा शोध दे. क. या प्रतींत घातला आहे. परंतु येथें तसा शोध नाहीं. यावरून अशोकास वासुगी असें ह्मॅणत असतील असें वाटतें. ] बनीं । 
पावली जननी । झोंटि मोकळिया [त. मोकळा.] केशी ॥२ ॥ लाविळें काबरें । प्रल्हादा हौसासुरें [हिरण्यकश्रिपूसच 
हौसासूर असें ह्ाटलें असावे.] । आली येकसरें । दांत खात रंगासी ॥३ ॥ वसुदेवाचीं बाळें | सात खादलीं ज्या काळें । 
आली भोगवेळे । तया कारणें तेथें ॥४ ॥ पांडवें बापुडीं । वाज [पं. वाज.] केलीं फिरती वेडीं । धांवोनियां काढी । 
अंगसंगें त्राहाविलीं ॥५ ॥ नामाचे चिंतन | तेथें धांवते आपण । न विचारितां-हीण । भाव देखे जयाचा ॥६॥ 
कुळीची कुळदेवता । तुका ह्मणे आह्यां माता । काय भय भूतां । काळ यमदूताचें ॥७॥ 








४२०. देवी देव [पं. जाले.] जाला भोग सरला [पं. सरले.] यावरी । सागाया दुसरी ऐसी [पं. उरी.] नाहीं 
उरली ॥१॥॥ ध्रु. ॥ हरिनाम देवनाम तुह्यी गाऊनियां जागा | पेंठवणी [पं. भाउटणी.] मागा नका ठेवूं लिंगाड ॥ 
£ ॥ शेवटीं सुताळी बरवी वाजवावी डांक । ताळा घाली एक सरलियाचे शेवटीं ॥ २ ॥ गुंडाळा देव्हारा मान 
देती मानकरी | तुका ह्मणे घरीं आजि कोडीं उगविलीं ॥३॥ 





॥८॥ 


४२१. जाली झडपणी खडतर देवता । संचरली [पं. चिंता रिघो नेणें] आतां निघों नये ॥१॥॥ ध्रु. ॥मज 
उपचार झणी आतां करा । न साहे दुसरा भार कांहीं ॥ ७ ॥ नेऊनियां घाला चंद्रभागे तिरीं । जीवा नाहीं उरी 
कांहीं आतां ॥२॥ तुका ह्मणे कळो आलें वर्तमान । मार्झे तों वचन आच्छादळें ॥३॥ 





विषयानुक्रम 





४२२. अंगीं देवी खेळे । कां रें तुह्मासी न कळे । कोणाचे हे चाळे सुख दुःख न [पं. त. नेनितां.] मनितां ॥ 
१॥॥ ध्रु. ॥ मीं तों आतां येथें नाही. ओळखी वचनाच्या ठायीं । पाळटाचा घेई । भाव खरें लोपेना ॥& ॥ 
आपुलाले तुह्मी पुसा । सोवा एव्याच [पं. येवाच.] सरिसा । [दे. त. थिरावल्या.] स्थिरावल्या केसा काय जाणों 
विचार ॥२॥ तुका ह्मणे लाभकाळ । तेथे नसावें शीतळ । मग तेज्ञी वेळ । कोठें जाते सांपडों ॥३॥ 








४२३. पांगुळ जालों देवा नाहीं हात ना पाय । बैसलों जयावरी सैराट तें जाय । खेटितां कुंप कांटी । 
खुंट दरडी न पाहे । [पं. आधार नाहीं कोणी । मज बाप ना माय ॥| आधार नाहीं मज कोणी । बापना माये ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
दाते हो दान करा | जातें पंढरपुरा । न्या मज तेथवरी । अखमाचा सोयरा ॥ ७ ॥ हिंडतां गव्हाने गा | शिणलों 
[पं. येरझारीं.] दारोदारीं । न मिळे चि दाता कोणी । जन्मदुःखातें [पं. जन्मदुःख निवारी.] वारी । कीर्ति हे संतां मुखीं । 
तो चि दाखवा हरी । पांगळां पाय देतो । नांदे पंढरपुरीं ॥२॥या पोटाकारणें गा । जालों पांगीला जना । न 
सरे चि बापमाय । भीक [पं. नाहीं भीक.] नाहीं खंडणा । पुढारा ह्मणती एक । तया नाहीं करुणा । श्वान हें लागे 
पाठीं । आशा बहु दारुणा ॥३॥ काय मी चुकलों गा । मार्गे नेणवे [पं. नेणवे चि.] कांहीं । न कळे चि पाप पुण्य । 
तेथें आठव नाहीं । मी माजी भुललों गा । दीप पतंगासोयी । द्या मज जीवदान । संत महानुभाव कांहीं ॥४॥ 
दुरोनि आलों मी गा । दुःख जालें दारुण | यावया येथवरी । होतें हें चि कारण | दुर्लभ भेटी तुह्मां । पायीं जालें 
दरुषन । विनवितो तुका संतां । दोन्ही कर जोडून ॥५॥ 




















४२४. देश वेष नव्हे माझा । सहज फिरत आलों । करूं सत्ता कवणावरी । कोठें स्थिर राहिलों । पाय 
डोळे ह्मणतां माझे । तींहीं [त. दे. तोंही.] कैसा मोकलिलों । परदेशीं नाहीं कोणी | अंध पांगुळ जालों ॥१ ॥॥ ध्रु. 
॥ आतां माझी करीं चिंता । दान देई भगवंता । पाठीं पोटीं नाहीं कोणी | निरवीं सजन संता ॥ ७ ॥ चालतां 
वाट पुढें । भय वाटतें चित्तीं । बहुत जन [पं. जेणें.] गेलीं । नाहीं आलीं मागुतीं । न देखें काय जालें । कान तरी 
ऐकती । बैसलों संधिभागीं । तुज धरूनि चित्तीं ॥ २ ॥ भाकितों करुणा गा । जैसा सांडिला ठाव । न भरें पोट 
कधीं । नाहीं निश्चळ पाव । हिंडतां भागलों गा | लक्ष चौर्‍याशीं गांव | धरूनि राहिलों गा। हा चि वसता ठाव ॥ 
३ ॥ भरवसा काय आतां । कोण आणि अवचिता | तैसी च जाली कीर्ति । तया मज बहुतां । ह्मणउनि मारीं 
हाका । सोयी पावें पुण्यवंता । लागली भूक थोरी । तूं चि कृपाळु दाता ॥ ४ ॥ संचित सांडवलें । कांहीं होतें 
जवळीं । वित्त गोत पुत माया | तुटली हे लागावळी । निष्काम जालों देवा । होतें माझे कपाळीं । तुका ह्मणे तूं 
चि आतां । माझा सर्वस्वें वळी ॥५॥ 





























४२५. देखत होतों आधीं मागें पुढें सकळ । मग हे दृष्टी गेली वरी आले पडळ । तिमिर कोंदलेसें वाढे 
वाढतां प्रबळ । भीत मी जालों देवा । काय ज्याल्याचें फळ ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां मज दृष्टी देई । पांडुरंगा 
मायबापा । हरण आलों आतां । निवारूनियां पापा । अंजन लेववुनी । करीं मारंग सोपा । जाईन सिद्धपंथें । 
अवघ्या चुकती खेपा ॥ ७ ॥ होतसे खेद चित्ता । कांहीं नाठवे विचार । जात होतों जना मागें । तोही सांडिला 
आधार । हा ना तोसा ठाव जाला । अवघा पडिला अंधार । फिरलीं माझीं मज । कोणी न देती आधार ॥२॥ 
जोंवरि चळण गा | तोंवरि ह्मणती माझा । मानिती लहान थोर । देहसुखाच्या काजा । इंद्रिये मावळलीं । आला 
बागुल आजा । कैसा विपरीत जाला । तो चि देह नव्हे दुजा ॥३ ॥ गुंतलो या संसारें । कैसा झालोसें अंध । मी 
[पं. माजी.] माझें वाढवुनी । मायातृष्णेचा बाध । स्वहित न दिसे चि । केला आपुला वध । लागले काळ पाठीं । 
सवें काम हे क्रोध ॥४ ॥ लागती चालतां गा । गुणदोषाच्या ठेंसा । सांडिळी वाट मग | जालों निराळा कैसा । 
पाहातों वास तुझी । [पं. थोर.] थोरी करूनी आज्ञा | तुका ह्मणे वैद्यराजा | पंढरीच्या निवासा ॥५॥ 

















विषयानुक्रम 





४२६. सहज मी आंधळा गा निजनिराकार पंथे । वृत्ति हे निवृत्ति जाली जन । न दिसे तेर्थे । मी [पं. 
माझें.] माजी हारपले ठायीं जेथींचा तेथें । अदृश्य तें चि जालें कांहीं दृश्य जें होतें ॥१॥॥ ध्रु. ॥सुखी मी 
निजलों गा शून्य सारूनि तेथें । त्रिकूटशिखरीं गा दान मिळे आइतें ॥ & ॥ टाकिली पात्र झोळी धर्मअधर्म 
आशा । कोल्हाळ चुकविला त्रिगुणाचा वोळसा । न मागें मी भीक आतां हा चि जाळा भरवसा । वोळली 
सत्रावी गा तिणें पुरविली इच्छा ॥ २ ॥ ऊर्ध्वमुखें आळविला सोहं शब्दाचा नाद । अरूप जागविला दाता 
घेऊनि छंद । घेऊनि आला दान निजतत्व निजबोध । स्वरूपीं मेळविलें नांव ठेविला भेद ॥३॥ शब्द हा 
बहुसार उपकाराची राशी । ह्मणोनि चालविला मागें येतील त्यांसीं । मागोनि आली वाट सिद्धओळीचि तैसी । 
तरले तरले गा आणीक ही विश्वासी ॥४ ॥ वर्म ते एक आहे दृढ धरावा भाव । जाणिवनागवण नेदी लागो ठाव 
| ह्मणोनि संग टाकी सेवीं अद्वेत भाव | तुका ह्मणे हा चि संतीं मागे केला उपाव ॥५॥ 





























४२७. आंधळ्यापांगळ्यांचा एक विठोबा दाता । प्रसवला विश्व तो चि सर्व होय जाणता । घडी मोडी 
हेळामार्त्रे पापपुण्यसंचिता । भवदुःख कोण वारी तुजवांचुनि चिंता ॥१॥॥ ध्रु. ॥धर्म गा जागो तुझा तूं चि 
कृपाळू राजा । जाणसी जीवींचें गा न सांगतां सहजा ॥ ७ ॥ घातली लोळणी गा पुंडलीकें वाळवंटीं । पंढरी 
पुण्य ठाव नीरे भीवरे तटीं । न देखें दुसरें गा ॥ जाळी अदृ्यदृष्टी । वोळला प्रेमदाता केली अमृतदृष्टी ॥२॥ 
आणीक उपमन्यु एक बाळ धाकुटें । न देखे न चलवे जना चालते वाटे | घातली लोळणी गा हरिनाम बोभाटे 
। पावला त्याकारणें धांव घातली नेटें ॥३ ॥ बैसोनि खोळी शुक राहे [पं. गर्भी.] गर्भ आंधळा । ज्रीणला येरझारी 
दुःख आठवी वेळा । मागील सोसिलें तें ना भीं ह्मणे गोपाळा | पावला त्याकारणें । लाज राखिली कळा ॥४॥ 
न देखे जो या जना तया दावी आपणा । वेगळा सुखदुःखा मोहो सांडवी [पं. नाठवी.] धना । आपपर तें ही नाहीं 
बंधुवर्ग सजना । तुकया ते चि परी जाली पावें नारायणा ॥५ ॥ 


























४२८. भगवंता तुजकारणें मेलों जीता चि कैसी । निष्काम [पं. निःकाम.] बुद्धी ठेली चळण नाहीं तयासी 
।न चलती हात पाय दृष्टि फिरली कैसी । जाणतां न देखों गा क्षर आणि अक्षरासी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ विठोबा दान 
दे गा तुझ्या सारिखें [पं. नांवा.] नामा | कीर्ति हे वाखाणिली थोर वाढली सीमा ॥ & ॥ भुक्ति मुक्ति तूंचि एक 
होसि सिद्धीचा दाता । ह्यणोनि सांडवलळी शोक भय लजञ्ञा चिंता । सर्वस्वें त्याग केला धांव घातली आतां । 
कृपादान देई देवा येउनि सामोरा आतां ॥ २ ॥ संसारसागरु गा भवदुःखाचें मूळ । जनवाद अंथरुण माजी 
केले इंगळ । इंद्रियें [पं. इंद्रिय] वज्रघातें तपे उष्ण वरी जाळ । सोसिलें काय करूं [त. दुर्भर चांडाळें.] दुर्भर हे 
चांडाळ ॥ ३ ॥ तिहीं लोकीं तुझें नाम वृक्ष पल्लव शाखा । वेंघलों वरि खोडा भाव धरूनि टेका । जाणवी 
नरनारी जागो धरम लोकां । पावती पुण्यवंत सोई आमुचिये [पं. आमुचिया.] हाका ॥ ४ ॥ नाठवे आपपर आतां 
काय वा करूं । सारिखा सोइसबा [पं. दोही.] हारपळा विचारु । घातला योगक्षेम तुज आपुला भारु । तुकया 
शरणागता देई अभयकरु ॥५॥ 


























वासुदेव--अभंग ६. 





४२९. मनु राजा एक देहपुरी । असे नांदतु त्यासि दोघी नारी । पुत्र पौत्र संपन्न भारी । तेणें कृपा केली 
आह्यांवरी गा ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ ह्मणउनि आलों या देशा । होतों नाहीं तरी भुललो दिशा । दाता तो [पं. तोचि.] मज 
भेटला इच्छा । [पं. देउनि.] येउनि मारग दाविला सरिसा गा ॥ ७ ॥ सवें घेउनि चौघेजण । आला कुमर 
सुलक्षण । कडे चुकवुनि कांटवण | ऐका आणिलीं तीं कोण कोण गा ॥ २ ॥ पुढें भक्‍तीनें धरिलें हातीं । मागें 
ज्ञान वैराग्य [पं. हा शब्द नाहीं.] धर्म येती । स्थिर केलीं जीं आचपळें होतीं । सिद्ध आणुनि लाविलीं पंथीं [पं. हा शब्द 
नाहीं.] गा ॥३ ॥ केळे उपकार सांगों काय । बाप न करी ऐसी माय । धर्मे त्याच्या देखियेळे पाय । दिलें अस्वय 











विषयानुक्रम 


भय [पं. हा शब्द नाहीं.] वारुनि दान गा ॥ ४ ॥ होतों पीडत हिंडतां गांव । पोट भरेना राहावया ठाव | तो येणें 
अवघा संदेह । ह्मणे फेडियेला तुकयाचा [पं. तुक्या बांधव.] बंधव गा ॥५॥ 











४३०. गातों वासुदेव मीं ऐका । चित्त ठेवुनि ठायीं भावें एका । डोळे झाकुनि रात्र करूं नका | काळ 
करीत बैसला [पं. बैसला असे.] लेखा गा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ राम राम स्मरा आधीं । लाहो करा गांठ घाला मूळबंदीं । 
सांडावा उगिया उपाधी । लक्ष लावुनि राहा गोविंदीं गा ॥ ७ ॥ ऐसा [पं. अल्प आयुष्य.] अल्प मानवी देह । शत 
[पं. गणिले तें.] गणिळें अर्ध रात्र स्वाय | पुढें बालत्व पीडा रोग क्षय । काय भजनासि उरलें तें पाहें गा ॥२॥ 
क्षणभंगुर नाहीं भरवसा । व्हा रे सावध सोडा [पं. तोडा.] माया आज्ञा ।न चळे बळ पडेल मग फासा । पुढें हुज्ञार 
थोर आहे वोळसा गा ॥३ ॥ कांहीं थोडें बहुत लागपाठ | करा भक्ति भाव धरा बळकट । तन मन [पं. ध्यान द्या.] 
ध्यान लावुनियां नीट । जर असेल करणें गोड शेवट गा ॥ ४ ॥ विनवितों सकळां जनां । कर जोडुनि थोरां 
लाहनां । दान इतुलें द्या मज दीना । ह्मणे तुकयाबंधु राम ह्मणागा॥५॥ 


























४३१. गेले टळले पाहार तीन । काय निदसुरा अझून । जागे होउनि करा कांहीं दान । नका ऐकोनि 
[पं. एकों झाकोनि.] झाकों लोचन गा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ हरी राम कृष्ण वासुदेवा । जाणवितसें जना । चिपळ्या टाळ 
हातीं मुखीं घोष । नारायणा [पं. नामनारायणा गा.] गा ॥ & ॥ जें टाकेल कोणा कांहीं । फळ पुष्प अथवा तोय [पं. 
तोई.] | द्या परी मीस घेऊं नका भाई । पुढें विन्मुख होतां बरें नाहीं गा ॥ २ ॥ देवाकारणें भाव तस्मात । द्यावें न 
लगे फारसें वित्त । जालें एक चित्त तरी बहुत । तेवढ्यासाठीं [पं. येवढ्या.] नका करूं वाताहात गा ॥३ ॥ आलों 
येथवरी बहु सायासें । करितां दान हें चि मागावयास । नका भार घेऊं करूं निरास | धर्म सारफळ संसारास 
गा ॥ ४ ॥ आतां मागुता येईल फेरा । हें तों न घडे या नगरा । ह्मणे [पं. तुक्या बंधु राम धरा.] तुकयाबंधु धरा । 
ओळखी नाहीं तरी जाल अघोरागा ॥५॥ 




















४३२. राम राम दोनी अक्षरें । सुलभ आणि सोपारें । जागा मागिले पाहारें । सेवटिचें गोड तें चि खरें 
गा॥१॥॥ ध्रु. ॥ राम कृष्ण वासुदेवा । जाणवी [पं. जाणवीतसें.] जनासि । वाजवी चिपळिया । टाळ घागऱ्याघोषें 
गा [पं. हा शब्द नाहीं.] गाय वासुदेव वासुदेवा । भिन्न नाहीं आणिका नांवा । दान जाणोनियां करीं आवा । न ठेवीं 
उरीं कांहीं ठेवा गा ॥ २ ॥ एक वेळा जाणविती । धरूनियां राहा चित्तीं । नेघे भार सांडीं कामा हातीं । नीज 
घेऊनि फिरती गा ॥३ ॥ सुपात्रीं सर्व [त. वेचावे.] भाव । मी तों [पं. सर्वत्र.] सर्व वासुदेव । जाणती कृपाळु संत 
महानुभाव । जया भिन्न भेद नाहीं ठाव गा ॥ ४ ॥ शूर दान जीवें उदार । नाहीं वासुदेवीं विसर । [पं. वाढे कीर्ति.] 
कीर्ती वाढे चराचर | तुका ह्मणे तया नमस्कारगा ॥५॥ 














४३३. बोल बोले अबोलणे । जागें बाहेर आंत निजेलें । कैसें घरांत घरकुल केलें । नेणों आंधार ना 
उजेडलें गा ॥१॥॥ ध्रु. ॥ वासुदेव करितों फेरा । वाडियांत बाहेर [पं. द्वारा.] दारा । कोणीं कांहीं तरी [पं. दान 
पुण्य करा.] दान करा । जाब नेदा तरी जातों [पं. माघारा.] सामोरा गा ॥ % ॥ हांती टाळ दिंडी [पं. मुखीं नाम गाणें.] 
मुखीं गाणें । [पं. होतो गजर.] गजर होतो बहु मोठ्याने । नाहीं निवडिलीं थोरलाहार्ने । नका निजों भिकेच्या भेणें 
गा ॥२ ॥ मी वासुदेव तत्वता । कळां येईल विचारितां । आहे ठाउका सभाग्या संतां । नाहीं दुजा आणीक 
मागता गा ॥ ३ ॥ काय जागाचि निजलासी । सुनें [पं. सुनें जागऊनि दारापासीं.] जागोन दारापासीं । तुझ्या 
हितापाठीं [पं. हितालागीं करसी व्यास व्यासी.] करी व्यास व्यासी | भेटी न घेसी वासुदेवासी गा ॥ ४ ॥ ऐसें जागविले 
अवघें जन । होतें संचित तींहीं केळें दान | तुका ह्मणे दुबळीं कोणकोण । गेलीं वासुदेवा विसख्न गा ॥५॥ 

















विषयानुक्रम 





४३४. रामकृष्ण गीती गात । टाळ चिपळ्या वाजवीत । छंदें आपुलिया नाचत । नीज घेऊनि फिरत 
गा॥१॥॥ध्रु.॥ जनीं वनीं हा अवघा देव | वासनेचा हा पुसावा ठाव । मग वोळगती वासुदेव । ऐसा मनीं वसूं 
द्यावा भाव गा ॥ & ॥ निज दासाची थोर आवडी । वासुदेवासि लागली गोडी । मुखीं नाम उच्चारी घडोघडीं । 
ऐसी करां हे वासुदेवजोडी गा ॥ २ ॥ अवघा सारूनि सेवट जाला । प्रयत्न न चले कांहीं केला । जागा होई 
सांडुनि झोपेला । दान देई वासुदेवाला गा ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे रे धन्य त्याचें जिणे । [पं. जिहीं वासुदेवा केलें दान.] 
जींहीं घातलें वासुदेवा दान | त्याला न लगे येणें जाणें । जालें वासुदेवीं राहणें गा ॥४॥ 














॥६॥ 
गांवगुंड--अभंग १. 
४३५. आह्मी जालों गांवगुंड । अवघ्या पुंड भूतांसी ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ दुसरें ते खेळो आळें । एका बोलें तो 


मियां ॥ ७ ॥ अवधियांचा येऊं लाग । नेदूं अंग शिवाया ॥२ ॥ तुका ह्मणे खुंटूं नाद । जितूं वाद सतींनें ॥३॥ 
॥१॥ 





जोगी--अभंग १. 


४३६. जग जोगी जग जोगी । [पं. जागे जागे.] जागजागे बोलती ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जागता जगदेव । राखा 
कांहीं भाव ॥ ७ ॥ अवघा क्षेत्रपाळ । पूजा [पं. पूजावा.] सकळ ॥ २ ॥ पूजापत्र कांहीं फळ पुष्प तोय [पं. तोई.] ॥ 
३ ॥ बहुतां दिसां फेरा | आळा या नगरा ॥४ ॥ नका घेऊं भार धर्म तो चि सार ॥५॥ तुका मागे दान | [पं. 
द्यावे.] द्या जी अनन्य ॥६॥ 





॥१॥ 


सरवदा--अभंग १. 








४३७. एका गा ए भाई । सरवदा सांगतो काई । येथें नाडेळ माई । दोघां पुत्रांची । ते करिती तिची 
विटंबना । अवघ्या प्रसिद्ध जना । एक न मारितां शाहाणा । तो जाणा सुख न पवे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आणीक ऐका 
गा ए। सरवदा सांगतो काय । खरें चि [पं. हा शब्द नाही.] बोळे तो जाय । नरकामध्यें अधोगती । हें चौघांच्या मुखें 
। मना आणावें सुखें । अवघीं चुकती दुःखें । खोटें बोला नरनारी ॥ ७ ॥ आणीक नाडेळ एक जाण | सरवदा 
बोलतो वचन । जागें [पं. माझें चित्त.] माझें ह्मणोन । पडिळें खान तया घरीं । ह्मणोन न ह्मणा माझें कांहीं । निजीं 
निजा सुखें ठायीं । यत्न होईल तई | चोराठायीं विश्वास ॥ २ ॥ आणीक एकी परी । सरवदा सांगतो थोरी । 
दुःख पावेल नारी । पतिव्रता यामधीं । पांचांनीं दिधली हातीं । ह्मणोनि न मनावी निश्चिती । परपुरुषीं होय रती 
। सुखगती ते पावे ॥३ ॥ एकी परी । सरवदा सांगतो तें करीं । दान देतां जो न वारी । नव्हे भला भला तो. 
तुका ह्मणे आई । येथें नांव काई । सांगसी तें ठायीं । मरो रांडेचे ॥४॥ 








॥१॥ 


मुंढा--अभंग ३. 





४३८. संबाल यारा उपर तलें दोन्हो मारकी चोट । नजर करे सो ही राखे [पं. पश्वा.] पश्वा जावे लुट ॥ 
१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. प्यार खुदाई प्यार खुदाई प्यार खुदाई रे बाबा जिकिर खुदाई.] प्यार खुदाई रे वावा जिकिर खुदाई ॥ ७ ॥ 


विषयानुक्रम 








उडे कुदे डुंग नचावे आगल भुलन प्यार | लडबड खडबड कांहेकां खचलावत भार ॥ २ ॥ कहे तुका [पं. सुनो.] 
चलो एका हम जिन्होंके सात | मिलावे तो उसे देना तो ही चढावे हात ॥३॥ 





४३९. सब संबाल भ्याने लौंढे खडा केऊं गुंग । मदिरथी [पं. महा.] मता हुवा भुलि पाडी भंग ॥१॥ ॥ 
ध्रु. ॥ [तं. अपसकु संबाल मुंढे खुब राख ताल.] आपसकुं संबाल आपसकुं संबाल । मुंढे खुब राख ताल । मुथिवोहि 
बोला नहीं तो करूंगा हाल ॥ ७ ॥ आवलका [पं. आवल तो.] तो पीछें नहीं मुदल बिसर जाय । फिरते नहीं 
लाज रंडी गधे गोते खाय ॥ २ ॥ जिन्हो खातिर इतना होता सो नहीं तुझे बेफाम [पं. बेकाम.] | उचा जोरो लिया 
तुंबा तुंबा बुरा काम ॥३ ॥ निकल जावे चिकल जोरो [पं. जोरा.] मुंढे दिळदारी । जबानीकी छोड दे बात फिर 
एक तारी ॥४॥ कहे तुका फिसल रुका मेरेको [पं. मेरेको तो. त. मेरेका.] दान देख । पकड धका गांडगुडघी मार 
चलाऊं आलेख ॥५॥ 














४४०. आवल नाम आह्ला बडा लेते भुल न जाये । इलाम त्याकालजमुपरताही तुंब बजाये ॥१॥ 
आहल्ला एक तुं नवी एक तुं ॥ % ॥ काटतें सिर पावो हात नहीं जीव उराये । आगले देखे पिछले बुझे । आपे 
हजुर आयें ॥२॥ सब सबरी नचाव म्याने । खडा आपनी सात । हात पावो रखते जबाब | नहीं आगली बात ॥ 
३ ॥ सुनो भाई बजार नहीं । सब हि निरचे लाव । नन्हा बडा नहीं कोये एक ठोर मिलाव ॥४ ॥ एक तार नहीं 
प्यार | जीवतनकी आस । कहे तुका सो हि मुंढा । राखलिये पायेनपास ॥५॥ 











॥२३॥ 


डोई फोडा--अभंग १. 





४४१. तम भज्याय ते बुरा जिकीर ते करे | सीर काटे ऊर कुटे ताहां सब डरे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ताहां एक 
तुही ताहां एक तु ही | ताहां एक तु ही रे बाबा हमें तुहों नहीं ॥ ७ ॥ दिदार देखो भुले नहीं किशे पछाने कोये 
। सचा नहीं पकडुं सके झुटा झुटे रोये ॥ २ ॥ किसे कहे मेरा किन्हे सात लिया भास । नहीं मेलो मिळे जीवना 
झुटा किया नास ॥३ ॥ सुनो भाई केसा तो ही । होय तैसा होय । बाट खाना आल्ला कहना एकबारांतो ही ॥४ 
॥ भला लिया भेक मुंढे । आपना नफा देख । कहे तुका सो ही संका | हाक आल्लाएक ॥५॥ 











॥१॥ 


मलंग--अभंग १. 





४४२. नजर करे सो हि [पं. हा ्ब्द नाही.] जिके बाबा दुरथी तमासा देख । लकडी फांसा लेकर बैठा 
आगळे ठकण भेख ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ काहे भुला एक देखत आंखो मार तडांगो बाजार ॥ ७ ॥ दमरी चमरी जो 
नर भुलां । सोत आघो हि लत खाये ॥२ ॥ नहि बुलावत किसे बाबा आप हि मत जाये । कहे तुका उस 
असाके संग फिरफिर [पं. गोते.] गोदे खादे ॥३॥ 

॥१॥ 


दरवेस--अभंग १. 





४४३. अल्ला करे सो होय बाबा करतारका सिरताज [पं. शिरताज.] | गाउ बछरे तिस चलावे यारी बाघो 
न सात ॥१॥ ख्याल मेरा साहेबका | बाबा हुवा करतार । व्हांटे आगे चढे पीठ । आपे हुवा असवार [दे. असुवार. 





विषयानुक्रम 








त. असिवार.] ॥ २ ॥ जिकिर करो अल्लाकी बाबा सबल्यां अंदर भेस । कहे तुका जो नर बुझे सो हि भया दरवेस ॥ 
३॥ 
॥१॥ 


वैद्ययोळी--अभंग १. 





४४४. अल्ला देवे अल्ला दिलावे अल्ला दारु अल्ला खिलावे [दे. त. खलावे.] । अल्ला वगर नही कोये अल्ला 
करे सो हि होये ॥१॥॥ ध्रु. ॥ मर्द होये वो खडा फीर नामर्दकुं नहीं धीर । आपने दिलकुं करना खुसी तीन 
दामकी क्या खुमासी ॥ ७ ॥ सब रसोंका किया मार । भजनगोली एक हि सार । इमान [पं. क. इनाम. त. विमान.] 
तो सब ही सखा | थोडी तो भी लेकर ज्या ॥ २ ॥ जिन्हो पास नीत सोये । वो हि वसकर तिरोवे | सांतो पांचो 
मार चलावे [पं. लगावे. क. ललावे.] | उतार [त. तो.] सो पीछे खावे ॥३ ॥ सब ज्वानी निकल जावे । पीछे गधडा 
मटी खावे | गांवढाळ सो क्या लेवे । हगवनि भरी नहि धोवे ॥ ४ ॥ मेरी दारु जिन्हें खाया | दिदार दरगां सो 
हि पाया । तल्हे मुंढी घाल जावे | बिंगारी सोवे क्या लेवे ॥५ ॥ बजारका बुझे भाव | वो हि पुसता आवे ठाव । 
फुकट बाटु कहे तुका । लेवे सोहि लें हिसखा [त. पं. लेवेसखा.] ॥ ६ ॥ 

















॥१॥ 
गोंधळ--अभंग ३. 


४४५. राजस सुंदर बाळा । पाहों आलिया सकळा वो | बिंबीं बिंबोनि ठेली माझी परब्रह्म वेल्हाळा वो । 
कोटि रविझठाशि [पं. कोटि रविज्ञशिप्रभा लोपल्या सकळा वो.] माझी । परब्रह्म वेल्हाळा वो ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ राजस विठाबाई 
। माझे ध्यान तुझे पायीं वो । त्यजुनिया [पं. चौघांसी.] चौघींसी । लावी आपुलिये सोई वो ॥ ७ ॥ सकुमार 
साजिरी । केसीं पाउलें गोजिरीं वो । कंठीं तुळसीमाळा । उभी भीवरेच्या तिरीं वो । दंत हिरया ज्योति । 
शंखचक्र मिरवे करीं वो ॥ २ ॥ निर्गुण निराकार । वेदां न कळे चि आकार वो | शेषादिक श्रमले | श्रुती न कळे 
तुझा पार वो । उभारोनि वाहे । भक्तां देत अभयकर वो ॥ ३ ॥ येउनि पंढरपुरा । अवतरली सारंगधरा वो । 
देखोनि भक्ति भाव । वोरसली अमृतधारा वो । देउनि प्रेमपान्हा । तुकया स्वामीने किंकरा वो ॥४॥ 











४४६. सुदिन सुवेळ | तुझा मांडिला गोंधळ वो । पंच प्राण दिवटे | दोनी नेत्रांचे हिलाल वो ॥१ ॥॥ 
ध्रु. ॥ पंढरपुरनिवासे | तुझे रंगीं [पं. रंगणी.] नाचत असें वो । नवस पुरवीं माझा । मनिची जाणोनियां इच्छा वो ॥ 
9 ॥ मांडिला देव्हारा । तुझा त्रिभुवनामाझारी वो । चौक साधियेला । नाभिकळस ठेविला वरी वो ॥२॥ 
बैसली देवता । पुढें वैष्णवारचें गाणें वो । उद्गारें गर्जती । कंठीं तुळसीचीं [पं. भूषण.] दर्शनें वो ॥३ ॥ स्वानंदाचे 
ताटीं । धूप दीप पंचारती वो । ओवाळिली माता । विठाबाई पंचभूतीं वो ॥४ ॥ तुझे तुज पावलें । माझा नवस 
पुरवीं आतां वो | तुका ह्मणे राखें । आपुलिया शरणागता वो ॥५॥ 














४४७. सुंदर मुख साजिरें । कुंडले मनोहर गोमटीं वो । नागर नाग खोपा | केशर कस्तुरी मळवटीं वो 
। विशाळ व्यंकट नेत्र । वैजयंती तळपे कंठीं वो । कास पीतांबराची चंदन सुगंध साजे उटी वो ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
अतिबरवंटा बाळा । आली सुलक्षणीं [पं. सुलक्षणा. त. सुलक्षणी.] गोंधळा वो । राजस तेजोराज्ली । मिरवी शिरोमणी 
वेल्हाळा वो | कोटि रविशाशिप्रभा लोपल्या सकळा वो । न कळे ब्रह्मादिकां । अनुपम्य इची ळीळा ॥॥वो 
सावळी सकुमार । गोरी भुजा शोभती चारी वो । सखोल वक्षस्थळ । सुढाळ पदक झळके वरी वो । कटीं क्षुद्र 
घंटिका | शब्द करिताती माधुरी वो । गर्जत चरणीं वाकी । अभिनव संगीत नृत्य करी वो ॥ २ ॥ अष्टांगें [पं. 











विषयानुक्रम 


अश्ांगी.] मंडित काय । वर्णावी रूपठेवणी वो । [पं. ही पंक्ती नाहीं.] शोधिव सुंदर रसाची ओतिली । सुगंध 
लावण्यखाणी वो । सर्वकळासंपन्न । मंजुळ बोले हास्यवदनीं वो । बहु रूपें नटली । आदिशक्ति नारायणी वो ॥ 
३ ॥ घटस्थापना केली । पंढरपुरमहानगरीं वो | अस्मानी मंडप दिला | तिन्ही ताळांवरी वो | आरंभिला गोंधळ 
इनें । चंद्रभागेतिरीं वो । आळी भक्‍्तिकाजा । कृष्णाबाई योगेश्वरी वो ॥ ४ ॥ तेहतिस कोटि देव | [वे. क. त. 
चौंडा.] चामुंडा अष्ट कोटि भैरव वो । आरत्या कुरवंड्या । करिती पुष्पांचा वरुषाव वो | नारद तुंबर गायन | [पं. 
ब्रह्मानंदें.] ब्रह्मानंद करिती गंधर्व वो | वंदी चरणरज तेथें । तुकयाचा वंधव वो ॥५ ॥ 























४४८. शंख करिशी ज्याच्या नांवें । त्याचें तुज नाहीं ठावें । ऐक सांगतों एका भावें । सांपडे घरीं तें 
जीवउनि खावें । रे विठ्ठल ॥१ ॥ टिळे माळा करंडी सोंग । धरुनि चाळविलें जग | पसरी हात नाहीं त्याग | 
दावी दगड पुजी [क. भगल.] भग । रे विठ्ठल ॥ २ ॥ राख लावुनि अंग मळीं । वाये ठोके मी एक वळी । वासने 
हातीं बांधवी नळी । त्यासि येउनि गिळी । रे विठ्ठल ॥ ३ ॥ कोण तें राहडीचें सुख । वरते पाय हारतें मुख । 
करवी पीडा भोगवी दुःख । पडे नरकीं परी न पळे चि मूर्ख । रे विठ्ठल ॥४ ॥सिकला फाक मारी हाका । रांडा 
पोरें मेळवी लोकां । विटंबी शरीर मागे रुका । केलें तें गेलें अवघे चि फुका । रे विठ्ठल ॥५॥ कळावें जनां मी 
एक बळी । उभा राहोनि मांडी फळी । फोडोनि गुडघे कोंपर चोळी । आपला घात करोनि आपण चि तळमळे | 
रे विठ्ठल ॥६ ॥ फुकट खेळे ठकलीं वांयां । धरुनि सोंग बोडक्या डोया । शिवों नये ती अंतरी माया । 
संपादणीविण विटंबिली काया | रे विठ्ठल ॥७ ॥ धुळी माती कांहीं खेळों च नका । जवादी चंदन घ्यावा बुका । 
आपणा परिमळ आणिकां लोकां । मोलाची महिमा फजिती फुका ।रे विठ्ठल ॥ ८ ॥ बहुत दुःखी जालियां खेळे 
। अंगीं बुद्धि नाहींत बळें । पाठीवरी तोबा तोंड काळें । रसना द्रवे उपस्थाच्या मुळें । रे विठ्ठल ॥९ ॥ काय 
सांगतो तें ऐका तुका । मोडा खेळ कांहीं अवगों च नका । चला जेवूं आधीं पोटीं लागल्या भुका । धाल्यावरी 
बरा टाकमटिका |रे विठ्ठल ॥१०॥ 
































४४९. ऐक बाई तुज वो कांहीं [पं. सांगतों] सांगते शकुन । निजलिया भुर होसी जागें ह्मणउन ॥१॥॥ 
ध्रु. ॥ मान्य माझें केलें सांगर्ते एका बोलें । न येतां हे भलें कळों कोणा लोकांसि ॥ & ॥ सांगतें गुण जीवीची 
खुण ऐक माझी मात । बैस एका भावें माझे हातीं दें वो हात ॥२॥ बरवा घरचार तुज सांपडला ठाव । फळ 
नाहीं पोटीं येथें दिसे खोटा भाव ॥ ३ ॥ आहे तुझे हातीं एका नवसाचें फळ । भावा करीं साह्य चहूं अठरांच्या 
बळे ॥४ ॥ करीं लागपाठ चित्त वित्त नको पाहों । अखई तो चुडा तुज भोगंईल ना हो ॥५ ॥ कुळींची हे मुळी 
तुझे लागलीसे देवी । पडिला विसर नेदी फळ नाहीं ठावी ॥ ६ ॥ तुका ह्मणे नांद सुखें धरीं आठवण । माझ्या 
येती [पं. येथील.] कोणी त्यांचा राख बरा मान ॥७॥ 























कावडे--अभंग ५. 


४५०. आहा [पं. या सुद्धां पुढील पांच अभंगांत “आहा आहारे भाई.” असा पाठ आहे. क. पांचही ठिकाणीं मुळीं नसतां नवीन 
“आहा” असा शब्द घातला आहे. त. दे. “आहारे भाई" असेंच सर्वत्र आहे. परंतु दे. ५१ व्या अभंगाच्या आरंभींमात्र “आहा आहारे भाई” असें आहे.] 
रे भाई । प्रथम नमूं तो विनायक । ठेवुनि गुरुचरणीं मस्तक । वदेल प्रसादिक वाणी । हरिहरांचे पवाडे ॥१॥ 
माझी ऐसी ब्रीदावळी । दासें दासत्वे आगळी । पान्हेरीनें मार्ग मळी । जीवन घ्या रे कापडि हो॥२॥जेंया 
सीतळाहुनि [पं. जें सीतळाहुनि सीतळ । पातळाहुनि पातळ । तें सेवा अहो भाग्याचे नो ॥| सीतळ । पातळाहुनि जें पातळ । 
प्रेमामृत रसाळ । तें हें सेवा अहो भाग्याचे ॥ ३ ॥ जिकाल तरी जिंका रे अभिमान । दवडाल तरी दवडा लज्ञा 
आणि मान | धराल ते धरा शंभूचे चरण । दावाल पण ऐसा दावा तो ॥ ४ ॥ काळा घेऊं नेदीं वाव | आला तो 
राखें घावडाव । शुद्ध सत्वीं राखोनि भाव । ह्मणा महादेव हरिहर वाणी गर्जा द्या ॥५ ॥ पराविया नारी माउली 
समान । परघनीं बाटों नेदीं मन । जीवित्व तें तृणासमान । स्वामिकाजीं जाण शूर ह्यमणो तर्‍या ॥६ ॥ शक्ति 

















विषयानुक्रम 


वेचाविया परउपकारा । खोटें खोट्याचा पसारा । सत्य तें भवनदीचा तारा । आळस तो न करा येथें अहो 
सांगतों [दे. क. सांगेतो.] ॥ ७ ॥ व्रत करा एकादज्ली सोमवार । कथा पूजन हरिजागर । पुण्य तें असें गातां नाचतां 
बहु फार । पुन्हा बोलिला संसार नाहीं नाहीं सत्यत्वें ॥ ८ ॥ संग संतांचा करितां बरवा । उत्तमोत्तम कीर्तीचा 
ठेवा । पंथ तो सुपंथें चालावा । उगवा वासना लिगाड ॥९ ॥ तुका चालवितो कावडी । प्रवृत्ति निवृत्ति चोखडी 
। पुढती [पं. पुडती पुडती.] पुढती अधिक गोडी । भरुनि कळस [त. भजन कळस.] भजन आवडी केशवदास नटतसे 
॥१० ॥ 

















४५१. आहा आहा रे भाई । हें अन्नदानाचे सत्र । पव्हे घातली सर्वत्र । पंथीं अवघे पंथ मात्र । 
इच्छाभोजनाचें आर्त पुरवावया ॥ १ ॥ यावें तेणें घ्यावें । न सरेसें केलें सदाशिवें । पात्र शुद्ध पाहिजे बरवें । 
मंगळभावें सकळ [पं. हरिह्मणा रे हरिह्मणा.] हरि ह्यमणा रे ॥ २ ॥ नव्हे हें कांहीं मोकळें | [पं. साक्ष.] साक्षी चौघांचिया 
वेगळें । नेदी नाचों मताचिया बळें । [पं. आनु आणोरणीया.] अणु अणोरणीया आगळें । महदि महदा साक्षित्वें हरि 
ह्मणा रे ॥३॥ हे हरि नामाची आंबिली । जगा पोटभरी केली । विश्रांति कल्पतरूची साउली । सकळां वर्णा 
सेवितां भली । ह्मणा हर हर महादेव ॥ ४ ॥ तुका हरिदास तराळ । अवघे हाकारी सकळ ।या रे वंदूं 
शिखरातळ । चैत्रमास पर्वकाळ महादेवदर्ठने ॥५॥ 





























४५२. आहा रे भाई । नमो उदासीन जाले देहभावा । आळविती देवा तया नमो ॥१ ॥ नमो तीर्थपंथें 
चालती तयांसी । येती त्यांसी बोळविती [पं. येती बोळवीत तयासि नमो.] त्यां नमो ॥ २ ॥ नमो तयां संतवचनीं 
विश्वास । नमो भावें दास्य गुरुचें त्यां ॥३ ॥ नमो तया मातापित्यांचें पाळण । नमो त्या वचन सत्य वदे ॥४॥ 
नमो तया जाणे आणिकाचें सुखदुःख । राखे [पं. तहान.] तान भुक तया नमो ॥ ५ ॥ परोपकारी नमो पुण्यवंता । 
नमो त्या [पं. दमी.] दमित्या इंद्रियांसि ॥६॥ तुका ह्मणे नमो हरिचिया दासा | तेथें सर्व इच्छा पुरलीसे ॥७॥ 








४५३. आहा रे भाई । तयावरी माझी ब्रीदावळी । भ्रष्ट ये कळी क्रियाहीन ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ थुंका थुंका रे 
त्याच्या तोंडावरी । वाणिली ते थोरी दवडा वांयां बाहेरी ॥ % ॥ बाइळेचा दास पित्रांस उदास । भीक 
भिकाऱ्यास नये दारा ॥ २ ॥ विद्याबळें वाद [पं. क. करुनिया] सांगोनियां छळी | आणिकांसि फळी मांडोनियां ॥ 
३3 ॥ गांविंचिया देवा नाहीं दंडवत । ब्राह्मण अतीत घडे चि ना ॥ ४ ॥ [पं. क. सर्व काळ करी संताचिया निंदा.] सदा 
सर्वकाळ करितो चि निंदा । स्वणीं ही गोविंदा आठवीना ॥ ५ ॥ खासेमध्यें धन पोटासि बंधन । नेणें ऐसा 
दानधर्म कांहीं ॥६॥ तुका ह्मणे नटे दावुनियां सोंग | लवों नेदी अंग भक्तिभावे ॥७॥ 














४५४. आहा रे भाई । गंगा नव्हे जळ । वृक्ष नव्हे वड पिंपळ । तुळसी रुद्राक्ष नव्हे माळ । श्रेष्ठ तनु 
देवाचिया ॥१ ॥ समुद्र नदी नव्हे पैं गा । पाषाण ह्यमणों नये लिंगा । संत नव्हती जगा । मानसा त्या सारिखे ॥ २ 
॥ काठी ह्यमणों नये वेतु । अन्न ह्मणों नये सांतु । राम राम हे मातु । नये ह्यमणों शब्द हे ॥३॥ चंद्र सूर्य नव्हती 
तारांगणे । मेरु तो [पं. हा शब्द नाहीं.] नव्हे पर्वता समान । शेष [पं. वासुगी.] वासुकी नव्हे सर्प जापा । विखाराच्या 
सारिखे ॥४॥ गरुड नव्हे पाखरूं । ढोर नव्हे नंदिकेश्वरू । झाड नव्हे कल्पतरू । कामधेनु गाय न ह्मणावी ॥ 
५ ॥ कूर्म नव्हे कासव | डुकर नव्हे वराह । ब्रह्मा नव्हे जीव । स्त्री नव्हे लक्ष्मी ॥६॥ गवाक्ष नव्हे हाड । पाटाव 
नव्हे कापड । परीस नव्हे दगड । सगुण ते ईश्वरीचे ॥७ ॥ सोनें नव्हे धातु । मीठ नव्हे रेतु । नाहीं नाहीं चर्मातु । 
कृष्णाजिन व्याघ्रांबर ॥ ८ ॥ मुक्‍ताफळें नव्हेति गारा । खड्याऐसा नव्हे हिरा । जीव नव्हे सोइरा । बोळवीजे 
स्वइच्छे्ने ॥९ ॥ गांव नव्हे द्वारावती । रणसोड नव्हे मूर्ति । तीर्थ नव्हे गोमती । मोक्ष घडे दर्शने ॥ १० ॥ कृष्ण 
नव्हे भोगी । शंकर नव्हे जोगी । तुका पांडुरंगीं | हा प्रसाद लाधला ॥११ ॥ 























॥५॥ 


विषयानुक्रम 


सौऱ्या--अभंग ११. 





४५५. वेसन गेलें निष्काम जालें नर नव्हे नारी । आपल्या तुटी पारख्या भेटी सौरियांचे फेरी ॥१॥॥ 
ध्रु. ॥ त्याचा वेध लागला छंद हरि गोविंद वेळोवेळां । आपुलेमागें हासत रागें सावलें घालिती गळां ॥ ७ ॥ 
जन वेषा भीतें तोंडा आमुच्या भांडपणा । कर कटीं भीमा तटीं पंढरीचा राणा ॥ २ ॥ वेगळ्या याति पडिलों 
खंतीं अवघ्या एका भावें ।॥ टाकियेली चाड देहभाव जीवें शिवें ॥३॥ सकळांमधीं आगळी बुद्धि तिची करूं सेवा 
| [पं. क. वायें.] वाय तुंबामूढासवें भक्‍ती नाचों भावा ॥ ४ ॥ ह्मणे तुका टाक रुका नाचों निर्लञ़ा । बहु जालें सुख 
[पं. कामें चुकले.] काम चुकलो या काजा ॥५॥ 

















४५६. आणिकां उपदेशूं नेणें नाचों आपण । मुंढा [पं. मुढा. क. मुढां.] वांयां मारगेली वांयां हांसे जन ॥१ 
॥॥ ध्रु. ॥ तेसा नव्हे चाळा आवरीं मन डोळा । पुढिलांच्या कळा कवतुक जाणोनी ॥ ७ ॥ बाहिरल्या वेष्षे आंत 
जसें तसें । झाकले तों बरें पोट भरे तेणें मिर्से ॥२॥ तुका ह्मणे केला तरी करीं शुद्ध भाव । नाहीं तरी जासी 
वांयांहा ना तोसा ठाव ॥३॥ 











४५७. टाक रुका चाल रांडे कां गे केली गोवी । पुसोनियां आलें ठाव ह्मणोनि देतें सिवी ॥१॥॥ ध्रु. 
॥ आतां येणें छंदें नाचों विनार्दे । नाहीं या गोविंदें माझें मजसी केलें ॥ ७ ॥ कोरडे ते बोल कांगे वेचितेसी 
वांयां । वर्त॑ करूनि दावीं तुझ्या मुळींचिया ठाया ॥ २ ॥ याजसाठीं म्या डौर धरियेला हातीं । तुका ह्मणे तुह्या 
गाठीं सोडायाची खंती ॥३॥ 








४५८. मोकळी गुंते रिती कुंथे नाहीं भार दावें । धेडवाडा बैसली खोडा घेतली आपुल्या भावे ॥१॥॥ 
ध्रु. ॥ऐका बाई लाज [पं. कांही.] नाहीं आणिकां त्या गरतीची । समाधानीं उंच स्थानीं [पं. सेवा जाणे.] जाणे सेवा 
पतीची ॥ ७ ॥ न बोलतां करी चिंता न मारितां पळे | दादला सेज नावडे निजे जगझोडीचे चाळे ॥ २ ॥ देखत 
आंध बहिर कानीं बोल बोलतां मुकें । तुका ह्मणे पतन सोयरीं ऐसीं जालीं एके ॥३॥ 











४५९. सातें चला काजळ घाला तेल फणी करा । दिवाणदारीं बैसळे पारीं नाचो फेर धरा ॥१॥॥ ध्रु. 
॥ या साहेबाचे जालें देणें वेळोवेळां न लगे येणें । आतां हाटीं काश्यासाठीं हिंडो पाटी दुकानें ॥ & ॥ अवघ्या 
जणी मुंढा धणी नाचों एके घाई । सरसावले सुख कैसा चाळा एके ठायीं ॥ २ ॥ तुका ह्मणे वोळगों एका तोड 
चिंता माया | देऊं उद्गार आतां जाऊं मुळींचिया ठाया ॥३॥ 











४६०. सौरी सुर जालें दुर डौर घेतला हातीं । माया मोह सांडवळलें तीही ळोकीं जालें सरती ॥१॥॥ 
ध्रु. ॥ चाळ विठाबाई अवघी पांज [पं. पांच.] देई । न धरीं गुज कांहीं वाळवंटीं सांपडतां ॥ & ॥ हिंडोनि 
चौर्‍याज्ली घरें आलें तुझ्या दारा । एक्या रुक्यासाठीं आंचवलें संसारा ॥ २ ॥ लाज मेली शंका गेली नाचों 
महाद्वारी । भ्रांति सावळे फिटोनि गेलें आतां कैची उरी ॥३ ॥ जालें भांडी जगा सांडी नाहीं भीड चाड । 
घालीन चरणीं मिठी पुरविन जीविंचें तें कोड ॥ ४ ॥ तुका म्हणे रुका करी संसारतुटी । आतां तुह्या आह्यां 
कैसी जाली जीवे साटीं ॥५॥ 











४६१. सम सपाट वेसनकाट निःसंग जालें सौरी । कुडपीयेला देशा आतां येऊं नेदीं दुसरी ॥१॥॥ 
ध्रु. ॥ गाऊं रघुरामा हें चि उरलें आह्यां । नाहीं जीवतमा वित्तगोतासहीत ॥ ७ ॥ ठाव जाला रिता झाकुनि 
काय आतां । कोणासवें लाज कोण दुजा पाहता ॥ २ ॥ सौरीयांचा संग आह्यां दुरावळें जग | भिन्न जालें सुख 








विषयानुक्रम 





भाव पालटला रंग ॥३ ॥ लाज भय झणी नाहीं तजियेलीं दोन्ही । फिराविला वेष नव्हो कोणाचीं च कोणी ॥ ४ 
॥ तुका ह्मणे हा आह्यां वेष दिला जेणें । जनाप्रचित [पं. जनाप्रति सवे.] सवें असों एकपणें ॥५॥ 











४६२. नव्हे नरनारी संवसारीं अंतरलों । निर्लज निष्काम जना वेगळे चि [त. जालों] ठेलों ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
चाल रघुरामा ने आपुल्या गांवा । तुजविण आह्यां कोण सोयरा सांगाती ॥ ७ ॥ जनवाद लोकनिद्य पिश्नुनाचे 
चेरे । [पं. साऊं.] साहूं तुजसाठीं अंतरलीं सहोदरें ॥ २ ॥ बहुता पाठीं निरोप हाटीं पाठविला तुज । तुका ह्मणे 
आतां सांडुनि लौकिक लाज ॥३॥ 








४६३. नीट पाट करूनि थाट । दावीतसे तोरा । आपणाकडे पाहो कोणी । निघाली बाजारा ॥१॥॥ 
ध्रु. ॥ ते सौरी नव्हे निकी । भक्‍तीविण फिकी ॥ ७ ॥ चांग भांग करूनि सोंग । दावी माळा मुदी । रुक्याची 
आस धरूनि । हालवी ती फुदी ॥२ ॥ थोरे घरीं करी फेरी । तेथें नाचे बरी । जेथें निघे रुका | तेथें हालवी टिरी 
॥३ ॥ आंत मांग बाहेर चांग । सौरी ती नव्हे तेग । तुका दास नटतसे | न करी त्याचा संग ॥४॥ 








४६४. चाल माझ्या राघो | डोंगरीं दिवा लागो ॥ ७ ॥ घर केलें दार केलें । घरीं नाहीं वरो । सेजारणी 
पापिणीचीं पांच पोरें मरो ॥१ ॥ घरीं पांच पोरें । तीं मजहुनि आहेत थोरें । पांचांच्या बळे । खादलीं बावन केळे 
॥२॥ घर केलें दार केलें । दुकान केला मोटा | पाटाची राणी धांगडधिंगा तिचा मोटा ॥३ ॥ दुकान केला 
मोटा । तर पदरीं रुका खोटा । हिजडा ह्मणसी जोगी । तर सोळा सहस्त्र भोगी । तुका ह्मणे वेगीं । तर हरि 
ह्मणा जगीं ॥४॥ 











४६५. जन्मा आलिया गेलिया परी । भक्ति नाहीं केली । माझे माझे ह्मणोनियां । गुंतागुंतो मेलीं ॥१॥ 
॥ ध्रु. ॥ येथें कांहीं नाहीं । लव गुरूच्या पायीं । चाल रांडे टाकीं रुका | नकों करूं बोल । गुरुविण मार्ग नाहीं । 
करिसी तें फोळ ॥२॥ खाउनी जेउनि लेउनि नेसुनि | ह्मणती आह्मी बर्‍या । साधु संत घरा आल्या । होती 
पाठमोऱ्या ॥ ३ ॥ वाचोनि पढोनि जाले शाहणे । ह्मणती आह्मी संत । परनारी देखोनि त्यांचें । चंचळ जालें 
चित्त ॥४॥ टिळा टोपी घालुनि माळा । ह्मणती आह्मी साधु । दयाधर्म चित्तीं नाहीं । ते जाणावे भोंदु ॥५॥ 
कलियुगीं घरोघरीं । संत जाळे फार | वीतिभरी पोटासाठीं । हिंडती दारोदार ॥ ६ ॥ संत ह्मणती केली निंदा | 
निंदा नव्हे भाई । तुका असे अनन्यें भावें शरण संतां पायीं ॥७॥ 

















॥११ | 


वाघा--अभंग १. 





४६६. अनंत जुगाचा देव्हारा । निजबोधांचा घुमारा । अवचिता भरला वारा । या मल्लारी देवाचा ॥१॥ 
शुद्धसत्त्वाचा कवडा मोठा । बोधबिरडें बांधला गांठा । गळां वैराग्याचा पट्टा । वाटा दावूं या भक्तीच्या ॥२॥ 
हृदय कोटंबा सांगातें । घोळ वाजवूं अनुहातें । ज्ञानभंडाराचें पोतें । रितें नव्हे कल्पांती ॥ ३ ॥ लक्ष चौर्‍्याशीं 
घरें चारी । या जन्माची केली वारी । प्रसन्न जाला देव मल्लारी । सोहंभावीं राहिलों ॥४॥ या देवाचें भरतां वारें 
। अंगी प्रेमाचे फेंपरें | गुरुगुरु करी वेडे चारें । पाहा [पं. तुका भुकविला. क. तुका भुंकविलें.] तुर्के भुंकविलें ॥५॥ 

॥१॥ 











विषयानुक्रम 


लळित--अभंग ११. 





४६७. आजी दिवस जाला । धन्य सोनियाचा भला ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जालें संताचे पंगती । बरवें भोजन 
निगुती ॥ ७ ॥ रामकृष्णनामें । बरवीं मोहियेलीं प्रेमे ॥२ ॥ तुका ह्मणे आला । चवी रसाळ हा काला ॥३॥ 





४६८. तुह्मी [पं. तरी वो.] तरी सांगा कांहीं । आह्यांविशीं रखुमाबाई ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ कांहीं उरलें तें ठायीं । 
वेगीं पाठवुनी देई ॥ ७ ॥ टोकत बैसलों देखा । इच्छीतसें ग्रासा एका ॥ २ ॥ प्रेम देउनि बहुडा जाला | तुका 
ह्मणे विठ्ठल बोळा ॥३॥ 








४६९. वाट पाहें बाहे निडळीं ठेवुनियां हात | पंढरीचे वाटे दृष्टि लागळें चित्त ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कई येतां 
देखें माझा मायबाप । घटिका बोटें दिवस लेखीं धरूनिया माप ॥ ७ ॥ डावा डोळा लवे उजवी स्फुरते बाहे । 
मन उताविळ भाव सांडुनियां देहे ॥ २ ॥ सुखसेजे गोडचित्तीं न लगे आणीक । नाठवे घर दार [पं. ताहान 
हारपली.] तान पळाली भूक ॥३ ॥ तुका ह्मणे धन्य दिवस ऐसा तो कोण । पंढरीचे वाटे येतां मूळ देखेन ॥४॥ 














४७०. तुझे दास्य करू आणिका मागों खावया | घिग्‌ [पं. धन्य जिणें जालें.] जाळें जिणे माझें पंढरीराया ॥ 
१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ काय गा विठोबा [पं. तुज आतां.] तुज ह्यणावें । थोराच्या [पं. शुभाशुभ गोड तुह्यां थोरांच्या दैवे.] दैवे गोड 
शुभअश्लुभ ॥ ७ ॥ संसाराचा धाक निरंतर आह्यांसी । मरण भळें परि काय अवकळा तैसी [पं. ऐसी.] ॥ २ ॥ तुझे 
शरणागत शरण जाऊं आणिकांसी | [पं. तुका ह्मणे लाज हे कां कवणा नेणसी.] तुका ह्मणे कवणा लाज हें कां नेणसी ॥ 
३॥ 





४७१. पुरविळी आळी । जे जे केली ते ते काळीं ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ माय तरी ऐसी सांगा । कृपाळुवा 
पांडुरंगा ॥ ७ ॥ घेतलें नुतरी उचळलोनि कडियेवरी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे घांस | मुखीं घाली ब्रह्मरस ॥३॥ 





४७२. कथेची सामग्री [पं. त. सामोग्री. दे. सामुग्री] । देह अवसानावरी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नको जाऊं देऊं भंगा 
। गात्रे माझीं पांडुरंगा ॥ ७ ॥ आयुष्य करीं उणें ।॥ परी मज आवडो कीर्तन ॥२॥ तुका ह्मणे हाणी । या वेगळी 
मना [पं.नआणी.] नाणीं ॥३॥ 








४७३. गळित जाली काया । हें चि लळित पंढरिराया ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आलें अवसानापासीं । रूप 
राहिलें मानसीं ॥ ७ ॥ वाइला कळस । तेर्थे स्थिरावला रस ॥ २ ॥ तुका ह्मणे गोड जालें । नारायणीं पोट 
धालें ॥३॥ 











४७४. रत्नजडित सिंहासन । वरी बैसळे आपण ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कुंचे ढळती दोहीं बाहीं । जवळी [पं. 
राही रखुमाई.] रखुमाई राही ॥ ७ ॥ नाना उपचारीं । सिद्धि वोळगती कामारी ॥२ ॥ हातीं घेऊनि पादुका । उभा 
बंदिजन तुका ॥३॥ 





४७५. हिरा शोभला कोंदणीं । जडित माणिकांची खाणी ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तैसा दिसे नारायण । मुख 
सुखार्चे मंडण ॥ ७ ॥ कोटि चंद्रळीळा [पं. चंदकळा.] पूर्णिमेच्या पूर्णकळा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे दृष्टि धाये | परतोनि 
माघारीतेनये॥३॥ 


विषयानुक्रम 





४७६. पतित पतित । परी मी त्रिवाचा पतित ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ परी तूं आपुलिया सत्ता । मज करावें सरता 
॥ 9 ॥ नाहीं चित्तशुद्धि । स्थिर पायांपाज्ीं बुद्धि ॥२॥ अपराधाचा केलों । तुका ह्मणे किती बोलों ॥३॥ 








४७७. उभारिला हात । जगीं जाणविली मात ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ देव बैसले सिंहासनीं । आल्या याचका 
होय [पं. पुरि.] धनी ॥ ७ ॥ एकाच्या कैवाडें । उगवे बहुतांचें कोडें ॥२॥ दोहीं ठायीं तुका । नाहीं पडों देत 
चुका ॥३॥ 








॥११ | 


आझीर्वाद--अभंग ५. 





४७८. जीवेंसाटीं यत्नभाव । त्याची नाव बळकट ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पैल तीरा जातां कांहीं । संदेह नाहीं 
भवनदी ॥ ७ ॥ विश्वासाची धन्य जाती । तेथें वस्ती देवाची ॥ २ ॥ तुका ह्मणे भोळियांचा । देव साचा अंकित 
॥३॥ 











४७९. आक्रीर्वाद तया जाती । आवडी चित्तीं देवाची ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कल्याण [दे. त. ती असो.] तें असे क्षेम 
। वाढे प्रेम आगळें ॥ ७ ॥ भक्तिभाग्यगांठी धन | त्या नमन जीवासी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे हरिचे दास | तेथें आस 
सकळ ॥३॥ 


४८०. तया साटीं वेचूं वाणी । अइकों कानीं वारता ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥क्षेम माझे हरिजन । समाधान पुसतां 
त्यां ॥ ७ ॥ परत्रींचे [पं. ते.] जे सांगाती । त्यांची याती न विचारीं ॥२॥ तुका ह्मणे धैर्यवंतें । निर्मळचित्ते सरवीं 
[पं. ती एक.] तीं ॥३॥ 





४८१. अभय उत्तर संतीं केलें दान । जालें समाधान चित्त तेणें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां प्रेमरसें न घडे 
खंडण । द्यावें कृपादान नारायणा ॥ ७ ॥ आलें जें उचित देहविभागासी । तेणें पायांपासी उभीं असों ॥२॥ 
तुका ह्मणे करी पूजन वैखरी । बोबडा उत्तरीं गातो गीत ॥३॥ 


४८२. असो मंत्रहीन क्रिया । [दे. त. नको.] नका चर्या विचारू ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सेवेमधीं जमा धरा । कृपा 
करा शेवटीं ॥ ७ ॥ विचारूनि ठाया ठाव । येथें भाव राहिला ॥ २ ॥ आतां तुकयापात्लीं हेवा । नाहीं देवा 
तांतडी ॥३॥ 

॥५॥ 





४८३. ऐकें [पं. वचन ऐका.] वचन कमळापती । मज रंकाची विनंती ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कर जोडितों 
कथाकाळीं । आपण असावें जवळी ॥ ७ ॥ घेई [घेई घेई माझी भाक । जरी कांहीं मागेन आणिक ॥.] ऐसी भाक । मागेन 
जरि कांहीं आणिक ॥२ ॥ तुकयाबंधु ह्मणे देवा । शब्द इतुका [पं. इतुका चि.] राखावा ॥३ ॥ 





४८४. आली लळिताची वेळ | असा सावध सकळ ॥१॥॥ ध्रु. ॥ लाहो करा वेगीं स्मरा | टाळी [त. पं. 
वाहोनि.] वाउनि विश्वंभरा ॥ ७ ॥ जालिया अवसान । न संपडती चरण ॥ २ ॥ तुकयाबंधु ह्मणे थोडे [दे. त. क. 
थोडे.] | अवधि उरली आहे पुढें ॥३॥ 


विषयानुक्रम 





४८५. नेणें गाऊं कांहीं धड बोलतां वचन । कायावाचामनेंसहित आलों शरण ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ करीं 
अंगीकार नको मोकळूं हरी । पतितपावन ब्रिदें करावीं खरीं ॥ ७ ॥ नेणें भक्तिभाव तुझा ह्मणवितों दास । 
जरि देसी अंतर तरि लज्ञा कोणास ॥ २ ॥ ह्मणे तुकयाबंधु तुझे धरियेले पाये । आतां कोण दुजा ऐसा 
आह्यांसी आहे ॥३॥ 














४८६. तूं च मायबाप बंधु सखा आमचा । वित्त गोत जीवलग जीवाचा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आणीक प्रमाण 
नाहीं दुसरें आतां । योगक्षेमभार तुझे घातला माथां ॥ ७ ॥ तूं च क्रियाकर्म धर्म देव तूं कुळ । तूं च तप तीर्थ 
व्रत गुस सकळ ॥ २ ॥ ह्मणे तुकयाबंधु करिता कार्यता देवा । तूं च भाव भक्ति पूजा पुनस्कार [पं. छा. पुरस्कार 
अवघा.] आघवा ॥३ ॥ 








४८७. करुनि उचित । प्रेम घालीं हृदयांत ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आलों दान मागायास । थोरी करूनियां आस 
॥ ७ ॥ चिंतन समयीं । सेवा आपुली च देई ॥२ ॥ तुकयाबंधु ह्मणे भावा । मज निरवावें देवा ॥३॥ 





४८८. गाऊं वाऊं टाळी रंगीं नाचों उदास । सांडोनि भय लज्ञा शंका आस निरास ॥१॥॥ध्रु. ॥ 
बळियाचा बळी तो कैवारी आमुचा | भुक्तिमुकतिदाता सकळां ही सिद्धींचा ॥ ७ ॥ मारूं शब्दशस्त्रबाण निःशंक 
अनिवार । कंटकाचा [क. कंटकांचा.] चुर शिर [पं. फोडूं काळाचें श्िर.] फोडूं काळाचे ॥ २ ॥ ह्मणे तुकयाबंधु नाहीं 
जीवाची चाड । आपुलिया तेथें काय आणिकांची भीड ॥३॥ 








४८९. सांडूनि वैकुंठ । उभा विटेवरी नीट ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥आला आला रे जगजेठी | भक्‍ता पुंडलिकाचे 
भेटी ॥ ७ ॥ पैल चंद्रभागे तिरीं । कट धरूनियां करीं ॥ २ ॥ तुकयाबंधु ह्मणे अंबर | गजर होतो जयजयकार 
॥३॥ 

४९०. कृपाळु भक्तांचा । ऐसा पति गोपिकांचा ॥१॥॥ ध्रु. ॥उभा न पाचारितां दारीं । न [दे. क. त. 


संगतां.] सांगतां काम करी ॥ ७ ॥ भाव देखोनि निर्मळ । रजां वोडवी कपाळ ॥२ ॥ तुकयाबंधु ह्मणे न [पं. हा शब्द 
नाहीं.] भजा । कां रे ऐसा भोळा राजा ॥३॥ 








४९१. केला अंगीकार पंढरीच्या देवें । आतां काय करिती [पं. करितील.] काळ मशक मानवें ॥१॥॥ ध्रु. 
॥ घातलीं बाहेर तीं भय होतें [पं. ज्याच्यानें.] ज्यानें । बैसळा आपण तेथें घालुनियां ठाणें ॥ ७ ॥ लागों नेदी वारा 
दुजियाचा अंगासी । हा पुरता निर्धार कळों आला आह्यांसी ॥ २ ॥ ह्मणे तुकयाबंधु न लगे करावी चिंता । 
कोणेविशीं आतां बैसलों हस्तीवरी माथां ॥३॥ 








४९२. अगोचरी बोलिलों आज्ञेविण आगळें । परी तें आतां [पं. न संडावें कृपाळु राउळें.] न संडावें राउळें ॥ १ 
॥॥ ध्रु. ॥ जाईल रोकडा बोल न पुसती आह्मां । तुझा तुझें ह्मणविलें पाहा पुरुषोत्तमा ॥ ७ ॥न व्हावा न 
वजावा न कळतां अन्याय । न धरावें तें मनीं भलता करा उपाय ॥ २ ॥ [पं. तुकयाबंधु ह्मणे.] ह्मणे तुकयाबंधु हीन 
मी ह्मणोनि लाजसी । वारा लागों पाहातोहे उंच्या झाडासी ॥३॥ 








४९३. जाली पाकसिद्धि वाट पाहे रखुमाई । उदक तापले डेरां [पं. डेरा चीकसा मर्ुंद्या पायी. दे. मर्डुनि अई. त. 
मर्डुनि आई.] चीकसा मर्दुनि पाई ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ उठा पांडुरंगा उ्ीर जाला भोजनीं । उभ्या आंचवणा गोपी 
कळस घेउनी ॥ ७ ॥ अवघ्या सावचित्त सेवेलागीं सकळा । उद्धव अक्रूर आले पाचारूं मुळा ॥२ ॥ सावरिली 


विषयानुक्रम 





सेज सुमनयाति सुगंधा । रत्नदीप ताटीं वाळा विडिया विनोदा ॥ ३ ॥ तुंका विनंती करी पाहे पंढरीराणा । 
असा सावचित्त सांगे सकळा जना ॥४॥ 





४९४. उठा सकळ जन उठिले नारायण । आनंदले मुनिजन तिन्ही लोक ॥ १ ॥॥ ध्रु. ॥ करा 
जयजयकार वाद्यांचा गजर । मृदंग विणे अपार टाळ घोळ ॥ ७ ॥ जोडोनि [त. पं. जोडुनियां कर.] दोन्ही कर 
मुख पाहा सादर । पायावरी शिर ठेवूनियां ॥ २ ॥ तुका ह्मणे काय [त. पं. क. पडियंते.] पढियंतें तें मागा । 
आपुलालें सांगा सुख दुःख [पं. दुःख सकळ.] ॥३ ॥ 





४९५. करूनी विनवणी [पं. चरणीं.] पायीं ठेवीं माथा । परिसावी विनवणी [पं. विनंती.] माझी पंढरीनाथा 
॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ अखंडित [पं. असावें ऐसें.] असावेंसें वाटतें पायीं । साहोनि संकोच ठाव थोडासा देई ॥ ७ ॥ असो 
नसो भाव आलों तुझिया ठाया । पाहें कृपादृष्टी मज पंढरीराया ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आह्मी तुझीं वेडीं वांकडीं । 
नामें भवपाश हातें आपुल्या तोडीं ॥३॥ 














४९६. घडिया घालुनि तळीं चालती वनमाळी । [पं. उठती.] उमटती कोमळीं कुंकुमाचीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
वंदा चरणरज अवघे सकळ जन | तारियेले पाषाण उदकीं जेणें ॥ & ॥ पैस धरुनी चळा ठाकत ठायीं ठायीं । 
मौन्य धरुनी कांहीं [पं. न.] नो बोलावें ॥२ ॥ तुका अवसरु जाणवितो पुढें । उघडलीं महाल मंदिरें [पं. मंदिर.] 
कवाडे ॥३॥ 








४९७. भीतरी गेले हरी राहा क्षणभरी । होईल फळ धीर करावा ॥१॥॥ध्रु. ॥न करीं त्वरा ऐके मात 
। क्षण एक निवांत बैसावें ॥ ७ ॥ [पं. बेसोनी.] करूनी मर्दन सारिलें पाणी । न्हाले देव अंग पुसी भवानी ॥२ ॥ 
नेसला सोनसळा विनवी रखुमाई । वाढिलें आतां ठायीं चलावें जी ॥३ ॥ करुनियां भोजन घेतळें आंचवण । 
आनंदें नारायण पहुडले ॥४ ॥ तुका मात जाणवी आतां । सकळां बहुतां होती [पं. होती चित्ती.] ची ॥५ ॥ 


४९८. द्या जी आह्यां कांहीं सांगा जी रखुमाई । शेष [पं. शेष उरलें ते ठायीं सनकादिका.] उरलें ठायीं 
सनकादिकांचें ॥१ ॥ टोकत बाहेरी बैसलों आज्ञा | पुराया ग्रासा एकमेकां ॥ & ॥ येथवरी आलों तुझिया नांवें 
। आस करुनी आह्मी दातारा ॥ २ ॥ प्रेम देउनियां बहुडा आतां दिला [पं. जाला.] । [पं. तुका ह्मणे विठ्ठल बोला.] तुके 
ह्मणे आतां विठ्ठल बोळा ॥३॥ 








४९९. बहुडविळे जन मन जालें निश्चळ । चुकवूनी कोल्हाळ आला तुका ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पर्यकीं निद्रा 
करावें शयन । रखुमाई आपण समवेत ॥ & ॥ घेउनियां आलों हातीं टाळ वीणा | सेवेसि चरणा स्वामीचिया ॥ 
२॥ तुका ह्मणे आतां परिसावीं सादरें [पं. सादर.] | बोबडीं उत्तरें पांडुरंगा ॥३ ॥ 


५००. नाच गाणें माझा जवळील ठाव । निरोपीन भाव होईल तो ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ तुह्मां निद्रा मज आज्ञा 
ते स्वभावें । उतरूनि जीवें जाईन [त. निंबलोण.] लोण ॥ ७ ॥ एकाएकीं बहु करीन सुस्वरें । मधुर उत्तरें 
आवडीर्ने ॥२॥ तुका ह्मणे तूं जगदानी उदार । फेडश्ील भार एका [पं.क. एक वेळे.] वेळा ॥३ ॥ 











५०१. सिणलेती सेवकां देउनि इच्छादान । केला अभिमान अंगीकारा [पं. अगीकार.] ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ 
अहो दीनानाथा आनंदमुरती [पं. दे. क. मूर्ति.] । तुह्मांसि शोभती ब्रीदें ऐसीं ॥ ७ ॥ बहुतांनीं विनविलें [पं. निरविलें.] 


विषयानुक्रम 





बहुतां प्रकारीं । सकळां ठायीं हरी पुरलेती ॥ २ ॥ तुका ह्मणे अगा कुटुंबवत्सळा । कोण तुझी लीळा जाणे ऐसी 
॥३॥ 





५०२. उठा भागलेती उजगरा । जाला स्वामी निद्रा करा ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ वाट पाहाते रुक्मिणी । उभी 
मंचक संवारुणी [पं. संवारुनी.] ॥ ४ ॥ केली करा क्षमा । बडबड पुरुषोत्तमा ॥ २ ॥ लागतो चरणा | तुकयाबंधु 
नारायणा ॥३॥ 





५०३. पावला प्रसाद आतां [दे. विटोनि.] उठोनि जावें । आपला तो श्रम कळों येतसे [पं.भावें.] जीवे ॥१ 
॥ ॥ ध्रु. ॥ [त. आतां सुखें स्वामी.] आतां स्वामी सुखें निद्रा करा गोपाळा । पुरले मनोरथ जातों आपुलिया स्थळा ॥ 
 ॥ तुह्यांसि जागवूं आह्यी आपुलिया चाडा । शुभाशुभ [त. कर्म.] कर्मे दोष [पं. हाराया.] वाराया पीडा ॥२॥ 
तुका ह्मणे दिलें उच्छिष्टाचें भोजन । [पं. नाहीं निवडिलें आह्यां आपुल्या भित्र.] आह्यां आपुलिया नाहीं निवडिलें भिन्न ॥ 
१३ ॥ 














५०४. शब्दांचीं रत्ने करूनी अळंकार । तेणें विश्वंभर पूजियेला ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ भावाचे उपचार करूनि 
भोजन । तेणें नारायण जेवविला ॥ & ॥ संसारा हातीं दिलें आंचवण । मुखशुद्धी मन समर्पिलें ॥ २ ॥ रंगलीं 
[पं. रंगली इंद्रिय.] इंद्रियें सुरंग तांबूल । माथां तुळसीदळ समर्पिलें ॥३॥ एकभावदीप करूनि निरांजन । देऊनि 
आसन देहाचें या ॥४॥न बोलोनि तुका करी चरणसेवा । निजविलें देवा माजघरीं ॥५॥ 











५०५. उठोनियां तुका गेला निजस्छळा | उरले राउळा माजी देव ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ निउल [पं. नेउले.] 
जालें सेवका स्वामीचें । आज्ञे करुनी चित्त समाधान ॥ ७ ॥ पहुडलिया हरी अनंतशैनावरी [पं. अनंतसेनावरी.] | 
तेथें नाहीं उरी कांहीं काम ॥२॥ अवघी बाहेर घाळूनि गेला तुका | सांगितलें लोकां निजले देव ॥३॥ 





दसरा--अभंग १. 


५०६. पवित्र सुदिन उत्तम दिवस दसरा । सांपडला तो साधा आजि मुहूर्त बरा | गर्जा [दे. त. जेजेकार.] 
जयजयकार हरि हृदयीं धरा । आळस नका करूं लाहानां सांगतों थोरां ॥१॥॥ध्रु. ॥या हो या हो बाइयानो 
निघाले हरी । सिलंगणा वेगीं [पं. घेउनि वेगी.] घेउनि आरत्या करीं । ओवाळूं श्रीमुख वंदूं पाउलें शिरीं । आह्यां 
दैव आलें येथें घरिच्या घरीं ॥ ७ ॥ अक्षय मुहूर्त औटामध्यें [दे. क. औठामध्ये.] साधे तें । मग येरी गर्जे जेसें तैसें 
होत [क. होतें.] जातें । ह्मणोनि मागें पुढें कोणी न पाहावें येथें । सांडा परतें काम जाऊं हरी सांगातें ॥२॥ 
बहुतां बहुतां रीतीं चित्तीं धरा हें मनीं । नका [पं. गई.] गै करू आइकाल ज्या कानीं । मग हें सुख कधीं न 
देखाल स्वपीं । उरेल हायहाय मागें होईल काहाणी ॥ ३ ॥ ऐसियास वंचती त्यांच्या अभाग्या पार । नाहीं 
नाहीं नाहीं सत्य जाणा निर्धार । मग हे वेळ घटिका न ये अजरामर | कळलें असों द्या मग पडतील विचार ॥ 
४ ॥ जयासाटीं ब्रह्मादिक जालेति पिसे । उच्छिष्टा कारणें देव जळीं जाले मासे । अर्द्धांगीं विश्वमाता लक्षुमी 
वसे | तो हा तुकयाबंधु ह्मणे आलें अनायासे ॥५॥ 














५०७. ओवाळूं आरती [पं. आरती माझ्या.] पंढरीराया । सर्वभावे शरण आलों तुझिया पायां ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
सर्व व्यापून कैसे [त. रूप कैसे] रूप आकळ । तो हा गौळ्या घरीं जाला कृष्ण बाळ ॥ ७ ॥ [पं. स्वरूप गुणातीत अवतार 
धरी ॥ स्वरूप गुणातीत जाला अवतारधारी । तो हा पांडुरंग उभा विटेवरी ॥ २ ॥ भक्‍तीचिया काजा कैसा 
रूपासि आला । ब्रिदाचा तोडर [त. तोरडु. पं. तोडरु.] चरणीं मिरविळा ॥ ३ ॥ आरतें आरती [पं. आरती कैसी.] 





विषयानुक्रम 








ओवाळिली । वाखाणितां कीर्ति वाचा परतली ॥ ४ ॥ भावभक्तिबळें होसी कृपाळु देवा । [पं. तुका ह्मणे तुझ्या.] 
तुका ह्मणे पांडुरंगा तुझ्या न कळती मावा ॥५॥ 








५०८. करूनि आरती । आतां ओवाळूं श्रीपती ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आजि पुरले नवस | धन्य जाला हा 
दिवस ॥ & ॥ पाहा वो सकळा । पुण्यवंता तुह्यी बाळा ॥२॥ तुका वाहे टाळी | होता सन्निध जवळी ॥३॥ 





५०९. द्याल माळ [पं. तरी.] जरी पडेन मी पायां । दंडवत वांयां कोण वेची ॥१॥॥ध्रु. ॥आलेंतें 
हिशोबें [पं. क. ही शोभे] अवघिया प्रमाण । द्यावे तरी दान मान होतो ॥ ७ ॥ मोकळिया मनें घ्याल जरी सेवा | 
प्रसाद पाठवा लवकरी ॥२॥ तुका ह्मणे तुह्ठी जालिया कृपण | नामाची जतन मग कैची ॥३॥ 





५१०. तुह्मी जावें निजमंदिरा । आह्मी जातों आपुल्या घरा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ विठोबा लोभ असों देई । 
आह्मी असों तुमचें पाई ॥ ७ ॥ चित्त करी सेवा । आह्मी जातों आपुल्या गांवा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे दिशा भुलों | 
फिरोन पायापाशी आलों ॥३॥ 








५११. पाहें प्रसादाची वाट | द्यावें धोवोनियां ताट ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ शेष घेऊनि जाईन । तुमचें जालिया 
भोजन ॥ ७ ॥ जालों एकसवा । तुह्या आडुनियां देवा ॥२ ॥ तुका ह्मणे चित्त । करूनि राहिलों निश्चित ॥३॥ 








५१२. केळी कटकट गाऊं नाचों नेणतां । लाज नाहीं भय आह्यां पोटाची चिंता ॥१॥॥ ध्रु. ॥ बैसा 
सिणलेती पाय रगडूं दातारा । जाणवृं द्या वारा उब जाली शरीरा ॥ ७ ॥ उशिरा उक्ञीर किती काय ह्यमणावा । 
[पं. जननी या.] जननिये बाळका कोप कांहीं न धरावा ॥ २ ॥ तुझिये संगतीं [वे. क. येऊं.] आह्मीं करूं कोल्हाळ । 
तुका ह्मणे बाळे अवघीं [पं. अवघे.] मिळोन गोपाळ ॥३॥ 








५१३. कळस वाहियेला शिरीं । सहस्रनामें पूजा करीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पीक पिकलें पिकळें । घन 
दाटोनियां [त. मोडोनियां.] ॥ & ॥ आलें शेवटीर्चे दान । भागा आला नारायण ॥ २ ॥ तुका ह्मणे पोट । भरलें 
वारले [पं.क. वारला.] बोभाट ॥३॥ 





५१४. आरुष शब्द बोलों मनीं न धरावें कांहीं । लडिवाळ बाळकें तूं चि आमुची आई ॥१॥॥ ध्रु. ॥ देईं 
गे विठाबाई [पं. विठाई.] प्रेमभातुकें । अवघियां कवतुकें लहानां थोरां सकळां ॥ ७ ॥ असो नसो भाव आलों 
तुझिया ठाया । पाहे कृपादृष्टी आतां पंढरीराया ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आह्मी तुझीं वेडीं वांकडीं । नामें भवपाश 
आतां आपुलिया तोडीं ॥३॥ 














५१५. आडकलें देवद्वार । व्यर्थ काय करकर ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां चला जाऊं घरा । नका करू 
उजगरा ॥ ७ ॥ देवा लागलीसे निज । येथें उभ्या काय काज ॥ २ ॥ राग येतो [पं. येईल.] देवा । तुका ह्मणे नेघे 
सेवा ॥३॥ 


५१६. कृष्ण माझी माता कृष्ण माझा पिता | बहिणी बंधु चुलता कृष्ण माझा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कृष्ण माझा 
गुरु कृष्ण माझें तारूं | उतरी पैल पारु भवनदीची [पं. भवनदी.] ॥ ४ ॥ कृष्ण माझे मन कृष्ण माझें जन । सोइरा 
सजन कृष्ण माझा ॥२ ॥ तुका ह्मणे माझा श्रीकृष्ण विसावा । वाटे न करावा परता जीवा ॥३॥ 





विषयानुक्रम 


५१७. कृपा करावी भगवंतें । ऐसा शिष्य द्यावा मार्ते ॥१॥॥ ध्रु. ॥ मार्झे ब्रत जो चालवी । त्यासि द्यावें 
त्वांपालवी ॥ ७ ॥ व्हावा ब्रह्मज्ञानी गुंडा । तिहीं लोकीं ज्याचा झेंडा ॥ २ ॥ तुका तुका हाका मारी । माझ्या 
विठोबाच्या द्वारीं ॥३॥ 





५१८. जातो वाराणसी । निरवी गाई घोडे ह्येसी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ गेलों येतों नाहीं ऐसा । सत्य [त. माना 
हा.] मानावा भरवसा ॥ & ॥ नका काढूं माझीं पेवें । तुह्लीं वरळा भूस खावें ॥ २ ॥ मिकारियाचे पाठीं । तुह्मी 
घेउनि लागा काठी ॥ ३ ॥ [दे. त. सांगा.] सांगाल जेवाया ब्राह्मण । तरी [दे. त. कापा.] कापाल माझी मान ॥४॥ 
वोकलिया वोका । म्यां खर्चिला नाहीं रुका ॥ ५ ॥ तुह्लीं खावे ताकपाणी । जतन करा तूपलोणी ॥ ६ ॥ नाहीं 
माझें मनीं । पोरें रांडा नागवणी ॥७ ॥ तुका ह्मणे नीट [प. नष्ट] | होतें तैसें बोळे [त. केले.] स्पष्ट ॥८ ॥ 





५१९. कास घालोनी बळकट | झालों कळिकाळासी नीट । केळी पायवाट । भवसिंधूवरूनि ॥१॥॥ 
ध्रु. ॥या रे या रे लाहान थोर | याति भलते नारीनर । करावा विचार । न लगे चिंता कोणासी [त. कामी गुंतले 
रिकामें । जपी तपी येथें जमे । लाविलें दमामें । पं. कामीं.] कामी गुंतळे रिकामे । जपी तपी येर्थे जमे । लाविले दमामे । मुक्‍त 
आणि मुमुक्षा ॥२॥ एकंदर शिका । पाठविला इहळलोका । आलों ह्मणे तुका । मी नामाचा धारक ॥३ ॥ 











५२०. आह्मी वैकुंठवासी । आलों या चि कारणासी । बोलिले जे त्रद्षषी । साच भावें [दे. क. वर्ताव्या प. 
वर्ताया.] वर्तावया ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सांडूं संतांचे मारग । आडरानें भरलें जग । उच्छिष्टाचा भाग । शेष उरलें तें सेवू 
॥ ७ ॥ अर्थे लोपलीं पुराणें । नाश केला शब्दज्ञाने । विषयलोभी [त. लोभी.] मन । साधनें [पं. साधन बुडविले] 
बुडविलीं ॥ २ ॥ पिटूं भक्‍तीचा डांगोरा । कळिकाळासी दरारा | तुका ह्मणे करा । जयजयकार [दे. त. जेजेकार.] 
आनंदें ॥३॥ 














५२१. बळियाचे अंकित । आह्मी जालों बळिवंत ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ लपता हाणोनि [त. हला. पं. हणिला.] 
संसारा [पं. त. संसार.] | केला षडूर्मीचा [पं. षडू्मीमार.] मारा ॥ & ॥ जन धन तन । केलें तृणाही समान ॥२॥ 
तुका ह्मणे आतां । आह्मी मुक्‍तीचिया माथां ॥३ ॥ 





५२२. मृत्युलोकीं आह्यां आवडती परी । नाहीं एका हरिनामें विण ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ विटलें हें चित्त 
प्रपंचापासूनि | वमन [त. बेसळेंसे मनीं रामनाम.] हें मनीं बैसलेंसे ॥ & ॥ सोनें रूपें आह्यां मृत्तिके समान । माणिकें 
पाषाण खडे तैसे [पं. जैसे.] ॥ २ ॥ तुका ह्मणे तैज्ञा दिसतील नारी । रिसाचियापरी आह्यांपुढें ॥३॥ 


५२३. स्त्रियांचा तो संग नको नारायणा । काष्ठा या पाषाणामृत्तिकेच्या ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. अंतरे.] नाठवे 
हा देव घडे भजन | लांचावलें मन आवरेना ॥ ७ ॥ दृष्टिमुखें मरण इंद्रियाच्या द्वारें । लावण्य तें खरें दुःखमूळ 
॥२॥ तुका ह्मणे जरी अग्नि जाला साधु । [पं. तरी.] परी पावे बाधूं संघट्टणें ॥३॥ 





५२४. पराविया नारी रखुमाईसमान [पं. माउली.] | हें गेळें [त. पं. रखुमाई जन पांडुरंगे.] नेमून ठायींचें चि ॥ 
१॥॥ ध्रु. ॥जाई वो तूं माते न करीं सायास । आह्मी विष्णुदास [पं. तैसे नव्हो.] नव्हों तैसे ॥ ७ ॥ न साहावें मज 
तुझे हे पतन । नको हें वचन दुष्ट वदों ॥२॥ तुका ह्मणे तुज पाहिजे भ्रतार । तरी [पं. तरी का इतर लोक थोडे.] काय 
नर थोडे जाळे ॥३॥ 








विषयानुक्रम 





५२५. भक्‍्तिप्रतिपाळे दीन वो वत्सळे | विठ्ठले [त. पं. विडठल.] कृपाळे होसी माये ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ पडिला 
विसर माझा काय गुणें ॥ कपाळ हें उणें काय करूं ॥ २ ॥ तुका ह्मणे माझें जाळूनि संचित । करीं वो उचित भेट 
देई ॥३॥ 








५२६. तुजविण मज कोण वो [त. हो.] सोयरें । आणीक दुसरें पांडुरंगे ॥१ ॥ लागलीसे आस पाहा तुझें 
वास | रात्री वो दिवस लेखीं बोटीं ॥२॥ काम गोड मजन लगे हा धंदा । तुका ह्मणे सदा हें चिध्यान ॥३॥ 








५२७. [पं. त. पढीयंते.] पढियंतें आह्मी तुजपाशीं [त. जयापें.] मागावें । जीवींचें सांगावें हितगुज ॥१ ॥॥ 
ध्रु. ॥पाळसीळ लळे दीन वो वत्सले | विठ्ठले कृपाळे [त. होसी माये] जननिये ॥ ४ ॥ जीव भाव तुझ्या ठेवियेला 
पायीं । तूंचि सर्वा ठायीं एक आह्यां ॥२॥ दुजियाचा संग लागों नेदीं वारा । नाहीं जात घरा आणिकांच्या ॥ ३ 
॥ सर्वसत्ता एकी आहे तुजपाशीं । ठावें आहे देसी मागेन तें ॥४ ॥ ह्यमणउनि पुढें मांडियेली आळी । थिंकोनियां 
चोळी डोळे तुका ॥५॥ 











५२८. कोण पर्वकाळ पहासील तीथ [त. थीत.] । होतें मार्झे चित्त कासावीस ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पाठवीं 
भातुके प्रेरीं [पं. प्रे] झडकरी । [पं. नका.] नको राखों उरी पांडुरंगा ॥ & ॥ न धरावा कोप मजवरी कांहीं । 
अवगुणी अन्यायी ह्मणोनियां ॥ २ ॥ काय रडवीसी नेणतियां पोरां । जाणतियां थोरां याचिपरी ॥ ३ ॥ काय 
उभी कर ठेवुनियां कटीं । बुझावीं धाकुटीं लडिवाळें ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे आतां पदरासी पिळा | घालीन निराळा 
नव्हे मग ॥५॥ 








५२९. कां हो देवा कांहीं न बोला चि गोष्टी । कां मज हिंपुटी करीतसा ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ कंठीं प्राण पाहें 
वचनाची आस । तों दिसे उदास धरिले ऐसें [त. तुह्ली.] ॥ & ॥ येणें [पं. क. काळ बुंथी.] काळें बुंथी घेतलीसे खोल 
[पं. खोळ.] | कां नये विटाळ होऊं माझा ॥२॥ लाज वाटे मज ह्यमणवितां देवाचा । न पुससी फुकाचा तुका ह्मणे 
॥३॥ 








५३०. उचित तें काय जाणावें दुर्बळे । थोरिवेचें काळें तोंड देवा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ देतों हाका कोणी 
नाइकती द्वारीं । ओस कोणी घरीं नाहीं ऐसें ॥ ७ ॥ आलिया अतीता शब्द समाधान । करितां वचन काय वेंचे 
॥२॥ तुका ह्मणे तुह्यां साजे हें श्रीहरी । आह्मी निलाजिरीं [दे. पं. नाहीं.] नव्हो ऐसीं ॥३॥ 





५३१. आम्ही मागों ऐसें नाहीं तुजपाशीं । जरी तूं भीतोसि पांडुरंगा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पाहें विचारूनि आहे 
तुज ठावें । आम्ही धालों नावें तुझ्या एका ॥ & ॥ क्रद्धिसिद्धि तुझें मुख्य [पं. मोक्ष ] भांडवल । हें तों आह्यां फोल 
भक्‍्तीपुढें ॥२॥ तुका ह्मणे जाऊं वैकुंठा चालत । बैसोनि निश्चित [क. निश्चित. पं. निवांत.] सुख भोगूं ॥३॥ 








५३२. न लगे हें मज तुझें ब्रह्मज्ञान । गोजिरें सगुण रूप पुरे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ लागला उत्लीर 
पतितपावना । विसरोनि वचना गेलासि या [पं. हे.] ॥ ७ ॥ जाळोनि संसार बैसलों अंगणीं । तुझे नाहीं मनीं 
मानसीं ही [क. हे. पं. ते.] ॥२ ॥ तुका ह्मणे नको रागेजों विठ्ठला । उठीं देई मला भेटी आतां ॥३॥ 





५३३. कमोदिनी [पं. कुमुदिनी.] काय जाणे तो परिमळ | भ्रमर सकळ भोगीतसे ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ तैसें तुज 
ठावें नाहीं तुझें नाम । आह्मी च तें प्रेमसुख जाणों ॥ & ॥ माते तृण बाळा दुधाची ते गोडी । ज्याची नये जोडी 
त्यासी कामा ॥२॥ तुका ह्मणे मुक्‍्ताफळ शिंपीपोटीं । नाहीं त्याची भेटी भोग तिये ॥३॥ 





विषयानुक्रम 


५३४. काय सांगो तुझ्या चरणांच्या [पं. चरणींच्या.] सुखा । अनुभव ठाउका नाहीं तुज ॥१॥॥ध्रु. ॥ 
बोलतां हें कैसें वाटे खरेपण । अमृताचे गुण अमृतासी ॥ & ॥ आह्णी एकएका ग्वाही मायपुतें । जाणों तें निरुतें 
सुख दोघें ॥२ ॥ तुका ह्मणे आह्मां मोक्षाचा कांटाळा | कां तुह्शी गोपाळा नेणां ऐसें ॥३॥ 





५३५. देखोनियां तुझ्या रूपाचा आकार । उभा कटीं कर ठेवूनियां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तेणें माझ्या चित्ता 
होतें समाधान । वाटतें चरण न सोडावे ॥ ७ ॥ मुखें गातों गीत वाजवितों टाळी । नाचतों राउळीं प्रेमसुखें ॥ २ 
॥ तुका म्हणे मज तुझ्या नामापुढें । [त. तुष्य. वे. तुश.] तुच्छ हें बापुडे सकळी [त. पं. सकळ ही.] काळ ॥३ ॥ 











५३६. आतां येणेंविण नाहीं आह्यां चाड । कोण बडबड करी वांयां ॥१॥॥ ध्रु. ॥ सुख तें चि दुःख 
पुण्यपाप खरें | हें तों आह्यां बरे कळों आलें ॥ ७ ॥ तुका ह्मणे वाचा [दे. क. वाईली.] वाहिली अनंता । बोलायचें 
आतां काम नाहीं ॥२॥ 


५३७. बोलों अबोलणें मरोनियां जिणें । असोनि नसणें [त. पं. जनी (जनी?).] जनि आह्यां ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
भोगीं त्याग जाला संगीं च असंग | तोडियेले लाग माग दोन्ही ॥ २ ॥ तुका ह्मणे नव्हें दिसतों मी तैसा । पुसणें 
तें पुसा पांडुरंगा [पं. विठोबासी.] ॥३ ॥ 





५३८. अधिकार तैसा [त. पं. दावियेला.] दावियेले मार्ग । चालतां हें मग कळां येतें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ जाळूं 
नयें नाव पावळेनि पार । मागील आधार बहुतांचा ॥ २ ॥ तुका ह्यणे रोग वैद्याचे [दे. त. वैदाचे.] अंगीं । नाहीं करी 
जगीं उपकार ॥३॥ 





५३९. संवसार तीहीं केला पाठमोरा । नाहीं द्रव्य दारा जया चित्तीं ॥१ ॥ शुभाशुभ नाहीं हर्षामर्ष अंगीं 
। जनार्दन जगीं होउनि ठेला ॥२॥ तुका ह्मणे देहें दिला एकसरें । जयासि दुसरें नाहीं मग ॥३॥ 





५४०. देहबुद्धि वसे लोभ जयां चित्तीं । आपुलें जाणती परावें जे ॥१ ॥ तयासि चालतां पाहिजे 
सिदोरी । दुःख पावे करी असत्य तो ॥ २ ॥ तुका ह्मणे धर्म रक्षाया कारणें । छाया इच्छी उन्हे तापला तो ॥३॥ 





५४१. काळें खादला हा अवघा आकार । उत्पत्तिसंहारघडामोडी ॥ १ ॥ वीज तो अंकुर आच्छादिला 
पोटीं । अनंता सेवटीं एकचिया ॥ २ ॥ तुका ह्यणे शब्दे व्यापिळे आकाश । गुढार हें तैसें [पं. केसे.] कळों नये ॥ ३ 
॥ 


५४२. आणीक काळें न चले उपाय । धरावे [पं. ते.] या पाय विठोबाचे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अवघें चि पुण्य 
असे तया पोटीं । अवघिया तुटी होय पापा ॥ ७ ॥ अवघे मोकळें अवघिया काळें । उद्धरती कुळे नरनारी ॥२ 
॥ काळ वेळ नाहीं गर्भवासदुःखें । उच्चारितां मुखें नाम एक ॥३ ॥ तुका ह्मणे कांहीं न लगे सांडावें । सांगतसें 
भावें घेती तयां ॥४॥ 











५४३. कां रे [पं. हा शब्द नाही.] माझा तुज न ये कळवळा | असोनि जवळा हृदयस्था ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अगा 
नारायणा निष्ठुरा निर्गुणा । केला शोक नेणां कंठस्फोट ॥ ७ ॥ कां हें चित्त नाहीं पावलें विश्रांती । इंद्रियांची 
गति कुंटे [क. खुंटे] चि ना ॥२॥ तुका ह्मणे कां रे धरियेला कोप । पाप सरलें नेणों पांडुरंगा ॥३॥ 





विषयानुक्रम 


५४४. दीनानाथा तुझीं ब्रिदे चराचर । घेसीळ कैवार शरणागता ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ पुराणीं जे तुझे गर्जती 
पवाडे । ते आह्यां रोकडे कळों आळे ॥ & ॥ आपुल्या दासांचें न साहासी उणें । उभा त्याकारणें राहिलासी ॥ 
२॥ चक्र गदा हातीं आयुर्धे अपार । न्यून तेथें [पं. तें. चि.] पुरें करूं धावें ॥३ ॥ तुका ह्मणे तुज भक्‍तीचें कारण | 
करावया पूर्ण अवतार ॥४ ॥ 











५४५. वर्णू महिमा ऐसी नाहीं [पं. मज नाहीं वाचा.] मज वाचा । न बोलवे साचा पार तुझा ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
ठायींची हे काया ठेविली चरणीं । आतां ओवाळुनि काय सांडूं ॥ ७ ॥ नाहीं भाव ऐसा करूं तुझी सेवा । जीव 
वाहूं देवा तो ही तुझा ॥२॥ मज माझें कांहीं न दिसे पाहातां । जें तुज अनंता समरपर्वि ॥३॥ तुका ह्मणे आतां 
नाहीं मज थार | तुझे उपकार फेडावया ॥४॥ 








५४६. [पं. नव्हे] नाहीं सुख मजन लगे हा मान ।न राहे हें जन काय करूं ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ देहउपचारें 
पोळतसे अंग । विषतुल्य [पं. विषातुल्य.] चांग मिष्टान्न तें ॥ & ॥ नाइकवे स्तुति वाणितां [पं. क. वानितां.] थोरीव । 
होतो माझा जीव कासावीस ॥ २ ॥ तुज पावें ऐसी सांग कांहीं कळा । नको मृगजळा गोवूं मज ॥३ ॥ तुका 
ह्मणे आतां करीं माझें हित । काढावें जळत आगींतूनि ॥४॥ 











५४७. न मिळो खावया न वाढो संतान । परि हा नारायण कृपा करो ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसी माझी वाचा 
मज उपदेज्ली । आणीक लोकांसी हें चि सांगे ॥ ७ ॥ विटंबो शरीर होत कां विपत्ति | परि राहो चित्तीं नारायण 
॥२॥ तुका ह्मणे नासिवंत हें सकळ । आठवे गोपाळ तेंचि हित ॥३॥ 








५४८. पिंड पोसावे हें अधमाचें ज्ञान । विलास मिष्टान्न करूनियां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ शरीर रक्षावें हा धर्म 
बोलती । काय असे हातीं तयाचिया ॥ ७ ॥ क्षणभंगुर हें जाय न कळतां । ग्रास गिळी सत्ता नाहीं हातीं ॥२॥ 
कर्वतिलीं [पं. कर्वतिले देह.] देहें कापियेलें मांस । गेळे वनवासा [त. वनवासास.] शुकादिक ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे राज्य 
करितां जनक । अग्नीमाजी एक पाय जळे ॥४॥ 





५४९. जरी माझी कोणी कापितील मान । तरी नको आन वदों जिव्हे ॥१॥॥ध्रु. ॥सकळां इंद्रियां हे 
माझी विनंती । नका होऊं परतीं पांडुरंगा ॥ ७ ॥ आणिकांची मात नाइकावी कानीं । आणीक नयनीं न पाहावें 
॥ २ ॥ चित्ता तुवां पायीं रहावें अखंडित । होउनी निश्चित एकविध ॥३ ॥ चला पाय [पं. हात पाय.] हात हें चि 
काम करा । माझ्या नमस्कारा विठोबाच्या ॥४ ॥ तुका ह्मणे तुह्यां-भय काय करी । आमुचा कैवारी नारायण ॥ 
५॥ 











५५०. करिसी तें देवा करीं माझे सुखें । परी मी त्यासी मुखें न ह्मणे संत ॥१॥॥ ध्रु. ॥ जया राज्य 
द्रव्य करणें उपार्जना । वश दंभमाना इच्छे जाले ॥ ७ ॥ जगदेव परी निवडीन निराळे । ज्ञानाचे आंधळे 
भारवाही ॥२॥ तुका ह्मणे भय न धरीं मानसीं । ऐसियाचे विशीं करितां दंड ॥३॥ 














५५१. ह्यमणविती ऐसे आइकतों संत । न देखीजे होत डोळां कोणीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसियांचा कोण 
मानितें विश्वास । निवडे तो रस घाईडाई ॥ ७ ॥ पर्जन्याचे काळीं वाहाळाचे नद । ओसरतां बुंद न थारेचि ॥ 
२ ॥ हिर्‍या ऐशा गारा दिसती दूरोन । तुका ह्मणे घन [क.पं.त. घण.] न भेटे तों ॥३॥ 


विषयानुक्रम 


५५२. अतिवाद [क. अतिवादें.] लावी । एक बोट सोंग दावी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ त्याचा बहुरूपी नट । नव्हे 
वैष्णव तो चाट ॥ & ॥ प्रतिपादी वाळी । एक पुजी एका छळी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे नाहीं । भूतदया ज्याचे ठायीं ॥ 
३॥ 








५५३. पोटाचे ते नट पाहों नये छंद । विषयांचे भेद विषयरूप ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अर्थी परमार्थ केसा घडों 
सके । चित्त लोभी [त. भीके.] भीके सोंग वांयां ॥ ७ ॥ देवाचीं चरित्रे दाखविती लीळा । लाघवाच्या कळा 
मोहावया ॥२ ॥ तुका ह्मणे चित्तीं राहे अभिळास । दोघां नरकवास सारिखाचि ॥३ ॥ 








५५४. भुंकती तीं द्यावी भुंको । आपण त्यांचें नये शिकों ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ भाविकांनी दुर्जनारचें । [पं. कांहीं 
मानूं नये साचें.] मानूं नये कांहीं साचें ॥ ७ ॥ होइल तैसें बळ । फजीत करावे ते खळ ॥ २ ॥ तुका ह्मणे [क. त. पं. 
त्याचे.] त्यांचे । पाप नाहीं ताडणारचें ॥३॥ 





५५५. जप करितां राग । आला जवळी तो मांग ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नको भोंवताळें जगीं । पाहों जवळी 
राख अंगीं ॥ ७ ॥ कुड्याची संगती । सदा भोजन पंगती ॥ २ ॥ तुका ह्मणे ब्रह्म | साधी विरहित कर्म ॥३॥ 








५५६. कांहीं च मी नव्हें कोणिये गांवींचा । एकट ठायींचा ठायीं एक ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नाहीं जात कोठें 
येत फिरोनियां । [पं. अवघेचि वांयां विण बोल.] अवर्घे चि वांयांविण बोलें ॥ ७ ॥ नाहीं मज कोणी आपुलें दुसरें । 
कोणाचा मी खरें कांहीं नव्हे ॥२॥ नाहीं आह्यां ज्यावें मरावे लागत । आहों अखंडित जेसे तेसे ॥३॥ तुका 
ह्मणे नांवरूप [त. नाम.] नाहीं आह्यां | वेगळा ह्या कर्मा अकर्मासी ॥४॥ 








लोहगांवास परचक्रवेढा पडला--अभंग ३. 


५५७. न देखवे डोळां ऐसा हा आकांत । परपीडे चित्त दुःखी होतें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ काय तुह्मी येथें 
नसालसें जालें । आह्मीं न देखिलें पाहिजे हें ॥ ७ ॥ परचक्र कोठें हरिदासांच्या वार्से | न [दे. त. हा शब्द नाहीं.] 
देखिजेत [पं. देखिजे तें.] देशें राहातिया ॥ २ ॥ तुका ह्मणे माझी लाजविली सेवा । हीनपणें देवा जिणें जालें ॥ ३ 
॥ 














५५८. काय म्यां मानावें [पं. कथेचें हें फळ.] हरिकथेचें फळ । तरिजे सकळ [पं. जन.] जनीं ऐसें ॥१॥॥ 
ध्रु. ॥ उच्छेद तो असे हा गे आरंभला | रोकडें विठ्ठला परचक्र [क. परचक्रे. (क्रे?).] ॥ ७ ॥ पापाविण नाहीं पाप 
येत पुढें । [दे. क. साक्षसी.] साक्षीसी रोकडें साक्ष आलें ॥२ ॥ तुका ह्मणे जेथें वसतील दास । तेथें तुझा वास 
केसा आतां॥३॥ 


५५९. भीत नाहीं आतां आपुल्या मरणा । दुःखी होतां जना न देखवे ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आमची तो जाती 
ऐसी परंपरा | कां तुह्मी दातारा नेणां ऐसें ॥ ७ ॥ भजनीं विक्षेप तें चि पै मरण । न वजावा क्षण एक वांयां ॥ २ 
॥ तुका ह्मणे नाहीं आघाताचा वारा | ते स्छळीं दातारा [त. ठेवी मज.] ठाव मागें ॥३॥ 





॥२३॥ 





५६०. फिरंगी वाखर लोखंडाचे विळे । परि ते निराळे गुणमोल ॥ १ ॥ पायरी प्रतिमा एक चि पाषाण 
परि तें महिमान वेगळालें ॥२॥ तुका ह्मणे तैशा नव्हतील परी । संतजना सरी सारिखिया ॥३ ॥ 





विषयानुक्रम 


५६१. कोण जाणे कोणा घडे उपासना । कोण या वचनाप्रति [क. प्रीति.] पावे ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ आतां माझा 
श्रोता वकता तूं चि देवा । करावी ते सेवा तुझी च म्यां [दे. क. त. मां.] कुशळ चतुर येथें न [पं. पवती. क. सरतें.] सरते 
। करितील [पं. करितील रीति तर्क मत. क. करितील रितें तर्क मतें.] रिते तर्क मतें ॥२॥ तुका ह्मणे [पं. केणें जालें. त. जालें 
केणें.] जालें पेणें एके घरीं । मज आणि हरी तुह्मां गांठी ॥३॥ 





५६२. आमचा विनोद तें जगा मरण | करिती भावहीण दखोवेखीं ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥न कळे [(स्वतंत्र?) संतत 
हा शब्द कांहींसा बरा लागेल.] संत हिताचा विचार । तों हे दारोदार खाती फेरे ॥ % ॥ वंदिले वंदावें निदिलें 
निंदावे । एक गेलें जावें त्याचि वाटा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे कोणी नाइके सांगतां । होती यमदूता वरपडे ॥३॥ 











५६३. दीप घेउनियां धुंडिती अंधार । भेटे [पं. तो.] हा विचार अघटित ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ विष्णुदास आह्मी 
न [त. भो.] भ्यों कळिकाळा । भुलों मृगजळा न घेडे तें ॥ % ॥ उधळितां माती रविकळा मळे | हें कैसें न कळे 
भाग्यहीना ॥२ ॥ तुका ह्मणे तृणें झांके हुताशन । हें तंव वचन वाउगेंचि ॥३॥ 











५६४. नटनाटयें [पं. क. नटनाट्य.] अवघे संपादिलें सोंग । भेद [पं. दावी.] दाऊं रंग न पालटे ॥१॥॥ ध्रु. 
॥ मांडियेला खेळ कौतुक [क. कोतुकें. पं. कवतुके.] बहुरूप । आपुलें स्वरूप जाणतसों ॥ & ॥ स्फटिकाची शिळा 
उपाधि न मिळे । भाव दावी पिवळे लाल संगे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आह्मी या जनाविरहित । होउनि निश्चित [पं. 
निश्चित.] क्रीडा करुं ॥ ३ ॥ 








५६५. तुजविण [त. पं. क. याणी.] वाणीं आणिकांची [पं. आणिकाची.] थोरी । तरी माझी हरी जिव्हा झडो ॥ 
१ ॥॥ ध्रु. ॥ तुजविण चित्ता आवडे आणीक । तरी हा मस्तक भंगो माझा ॥ & ॥ नेत्री आणिकांसि पाहीन 
आवडी । जातु ते चि घडी चांडाळ [त. हें.] हे ॥२ ॥ कथामृतपान न करिती श्रवण । काय प्रयोजन मग यांचें ॥ 
३॥ तुका ह्मणे काय वांचून कारण | तुज एक क्षण विसंबतां ॥४॥ 











स्वामींचे स्त्रीने स्वामींस कठिण उत्तरें केलीं--अभंग ७. 


५६६. मज चि भोंवता केला [त. घेतलासे जोग.] येणें जोग । काय याचा भोग अंतरला ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
चालोनियां घरा सर्व सुखें येती । माझी तों फजीती चुके चि ना ॥ ७ ॥ कोणाची बाईल होऊनियां वोठूं । 
संवसारीं काठूं आपदा किती ॥ २ ॥ काय तरी देऊं तोडितील पोरें । मरतीं तरी बरें होतें आतां ॥३ ॥ कांहीं 
नेदी वांचों धोवियेलें घर । सारवावया ढोर शेण नाहीं ॥४ ॥ तुका ह्मणे रांड न करितां विचार । वाहुनियां भार 
कुंथे माथां ॥५॥ 








५६७. काय नेणों होता दावेदार मेला । वैर तो साधिला होउनि गोहो ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ किती सर्वकाळ 
सोसावें हें दुःख । किती लोकां मुख वासूं तरीं ॥ ७ ॥ झवे आपुली आई काय माझे केलें । धड या विठ्ठले 
संसाराचें ॥२ ॥ तुका ह्मणे येती बाईले असडे [पं.आसडे.] | फुंदोनियां रडे हांसे कांहीं ॥३॥ 








५६८. गोणी आली घरा । दाणे खाऊं नेदी पोरा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ भरी लोकांची पांटोरी । मेळा चोरटा 
खाणोरी ॥ ७ ॥ खवळली पिसी । हाता झोंबे [पं. लांसी जैसी.] जेसी लांसी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे खोटा । रांडे 
संचिताचा सांटा ॥३॥ 


विषयानुक्रम 


५६९. आतां पोरा काय खासी । गोहो जाला देवलासी ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ डोचकें तिंबी घातल्या माळा । 
उदमाचा सांडी चाळा ॥ ७ ॥ आपल्या पोटा केली थार । आमचा नाहीं येसपार ॥२ ॥ हातीं टाळ तोंड वासी | 
गाय देउळीं देवापासीं ॥३ ॥ आतां आह्मी करूं काय । न वसे घरीं राणा जाय ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे आतां धीरी । 
आझुनि [पं. जालें नाहीं.] नाहीं जालें तरी ॥५॥ 


५७०. वरें जालं गेलें । आजी अवघें मिळाळें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां खाईन पोटभरी । ओल्या कोरड्या 
भाकरी ॥ ७ ॥ किती तरी तोंड । याज्ञीं वाजवूं मी रांड ॥ २ ॥ तुका बाइले मानवला । चीथू करूनियां बोला ॥ 
३॥ 











५७१. न करवे धंदा । आइता तोंडीं पडे लोंदा ॥१॥॥ ध्रु. ॥ उठितें तें [पं. कुटी.] कुटितें टाळ | अवघा 
मांडिला कोल्हाळ ॥ ७ ॥ जिवंत चि मेळे । लाजा वाटुनियां प्याले ॥२ ॥ संसाराकडे । न पाहाती ओस पडे ॥ 
३ ॥ तळमळती यांच्या रांडा | घालिती जीवा नांवें धोंडा ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे बरें जाळें | घे गे बाइळे लीहिळें ॥५ 
॥ 











५७२. कोण घरा येतें आमुच्या काझ्ञाला । काय ज्याचा त्याला नाहीं धंदा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ देवासाटीं 
जालं ब्रह्मांड सोइरें । कोमळ्या उत्तरें काय वेचे ॥ & ॥ मानें पाचारितां [पं. नाही.] नव्हे आराणुक । ऐसे येती 
लोक प्रीतीसाटीं ॥२॥ तुका ह्मणे रांडे नावडे भूषण । कांतेलेंसें श्वान [दे. पाठी लागे.] लागे पाठीं ॥३॥ 





॥७॥ 


५७३. भाव धरी तया तारील पाषाण । दुर्जना सज्ञन काय करी ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ करितां नव्हे नीट 
श्वानाचें हें पुच्छ [दे. पुस. पं. पुस.] । खापरा परीस काय करी ॥ ७ ॥ काय करिल तया साकरेचें आळें । बीज 
तैसीं फळे येती तया ॥२ ॥ तुका ह्मणे वज्र भंगे [पं. भेदे.] एक वेळ | कठीण हा खळ तयाहूनी ॥३॥ 








५७४. इच्छावें ते जवळी आलें । काय बोलें कारण ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नामरूपीं पडिली गांठी । अवघ्या 
गोष्टी सरल्या ॥ ७ ॥ मुकियाचे परी जीवीं । साकर जेवीं खादली [त. खादल्या.] ॥ २ ॥ तुका ह्मणे काय बोलें । 
आतांभलेंमौन्यची ॥३॥ 


५७५. साधने तरी हीं च दोन्ही । जरी कोणी साधील ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ परद्रव्य परनारी । याचा धरीं 
विटाळ ॥  ॥ देवभाग्यें घरा येती । संपत्ती त्या सकळा ॥२ ॥ तुका ह्मणें तें शरीर । गृह भांडार देवाचें ॥३॥ 





५७६. आह्यासाठीं अवतार । मत्स्यकूर्मादि सूकर ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मोहें धांवे घाली पान्हा । नांव घेतां 
पंढरीराणा ॥ & ॥ कोठें न दिसे पाहतां । उडी घाली अवचिता ॥२ ॥ सुख ठेवी आह्यासाठीं । दुःख आपणची 
घोंटी ॥३ ॥ आह्यां घाली पाठीकडे । [पं. आपण.] पुढें कळिकाळाजीं भिडे ॥४ ॥ तुका ह्मणे कृपानीधी । आह्मां 
उतरीं नांवेमधीं ॥५॥ 





५७७. रवि रश्मिकळा | नये काढितां निराळा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तैसा आह्यां जाला भाव । अंगीं जडोनि 
ठेला देव ॥ & ॥ गोडी साकरेपासुनी । कैसी निवडती दोन्ही ॥ २ ॥ तुका ह्मणे नाद उठी | विरोनि जाय नभा 
पोटीं ॥३॥ 


विषयानुक्रम 





५७८. थोडें परी निरें । अविट तें घ्यावें खरें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ घ्यावें जेणें नये तुटी । बीज वाढे बीजा पोटीं 
॥ 9 ॥ चित्त ठेवीं ग्वाही । आणिकांशी चाड नाहीं ॥२॥ आपलें तें हित फार | तुका ह्मणे खरें सार ॥३॥ 


५७९. अवघे देव साध । परी या अवगुणांचा बाध ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ह्मणउनी नव्हे सरी । राहे एका एक 
दुरी ॥ ७ ॥ ऊंस कांदा एक आळां । स्वाद गोडीचा [त. पं. पाहतां.] निराळा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे नव्हे सरी । विष 
अमृताची परी ॥३॥ 





५८०. शांतीपरतें नाहीं सुख । येर अवघे ची दुःख ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ह्मणउनी शांति धरा । उतराल पैल 
तीरा ॥ & ॥ खवळलिया कामक्रोधीं । अंगीं भरती आधिव्यापी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे त्रिविध ताप । जाती मग 
आपेंआप ॥३॥ 


५८१. गोडीपणें जैसा गुळ | तैसा देव जाला सकळ ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां भजों कवणे [पं. कोणे.] परी । 
देव सबाह्य अंतरीं ॥ % ॥ उदका वेगळा । नव्हे तरंग निराळा ॥ २ ॥ हेम अळंकारा नामीं । तुका ह्मणे तैसे 
आह्यी ॥३॥ 











५८२. परमेष्ठिपदा । तुच्छ [त. तुष्य.] करिती सर्वदा ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ हें चि ज्यांचे धन । सदा हरीचें 
स्मरण ॥ ७ ॥ इंद्रपदादिक भोग । भोग नव्हे तो भवरोग ॥ २ ॥ सार्वभौमराज्य । त्यांसि कांहीं नाहीं काज ॥ ३ 
॥ पाताळींचें आधिपत्य । ते तों मानिती विपत्य ॥ ४ ॥ योगसिद्धिसार । ज्यासि वाटे तें असार ॥५ ॥ मोक्षायेवढें 
सुख | सुख नव्हे चि तें दुःख ॥६॥ तुका ह्मणे हरीविण । त्यासि अवघा वाटे सिण ॥७॥ 


५८३. मोहोऱ्याच्या संगें । सुत नव्हे आगीजोगें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ नाहीं तरी त्याचें भक्ष । काय सांगणें [क. 
तें.] ते साक्ष ॥ ७ ॥ स्वामीचिया [पं. स्वप्नींचिया.] अंगें । रूप नव्हे कोणाजोगें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे खोडी । देवमनी 
[दे. क. देवगणी.] न देती दडी ॥३॥ 





५८४. मजसवें नको चेष्टा । नव्हे साळी कांहीं कोष्टा ॥१॥॥ ध्रु. ॥ वैस सांडोनि दिमाख । जाय काळें 
करीं मुख ॥ ७ ॥ येथें न सरे चार । हीण आणीक वेव्हार ॥ २ ॥ तुका विष्णुदास । रस जाणतो नीरस ॥३॥ 


५८५. भाव देवाचें [त. पं. देवाचे] उचित । भाव तोचि भगवंत ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ धन्यधन्य शुद्ध जाती । 
संदेश कैंचा तेथें चित्तीं ॥ ७ ॥ बहुत वराडी । देवजवळी [पं. देवावरी.] आवडी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे हें रोकडें । लाभ 
अधिक रिचो खडे ॥३॥ 


५८६. गौरव गौरवापुरतें । फळ सत्याचे [पं. सत्यच संकल्पें.] संकल्प ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥कठिण योगाहुनि क्षेम 
[दे. क्षम.] । ओकलिया होतो श्रम ॥ ७ ॥ पावलें मरे सिवेपाशीं । क्लेश [पं. उतर ते.] उरत ते क्लेशीं ॥२॥ तुका 
ह्मणे बहु आणी । कठिण निघालिया रणीं ॥३॥ 


५८७. न संडी अवगुण | [क. वर्म] वर्भे मानीतसे सिण ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ भोग देतां करिती काई । फुटतां 


यमदंडें [पं. यमदंड.] डोई ॥ ७ ॥ पापपुण्यझाडा । देतां तेथे मोटी पीडा ॥२ ॥ तुका ह्मणे बोला । माझ्या सिणती 
विठ्ठला ॥३॥ 


विषयानुक्रम 





५८८. पावे ऐसा नाश । अवघियां दिला त्रास ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥अविटाचा केला संग । सर्व भोगी पांडुरंग 
॥ ७ ॥ आइता च पाक | संयोगाचा सकळिक ॥ २ ॥ तुका ह्मणे धणी | सीमा राहिली होउनी ॥३ ॥ 


५८९. दुर्बळ हें अवघें जन । नारायणीं विमुख [पं. विन्मुख.] ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ झाडोनियां हात जाती । पात्र 
होतीं दंडासी ॥ ७ ॥ सिदोरी तें पापपुण्य । सर्वेसिण भिकेचा ॥२ ॥ तुका ह्मणे पडिला वाहो । कैसा [पं. पाहो.] 
पाहा हो [पं. हा शब्द नाही.] लटिक्याचा ॥३॥ 


५९०. वाजतील तुरें । येणें आनंदें गजरें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जिकोनियां अहंकार । पावटणी केलें शिर ॥ 
 ॥ काळा नाहीं वाव | परा श्रमा कोठें ठाव ॥२॥ तुका ह्मणे आतां । सोपें वैकुंठासी जातां ॥३॥ 





५९१. झाड कल्पतरु । न करी याचकीं आव्हेरु ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ तुह्मी सर्वी सर्वोत्तम । ऐसे विसरतां धर्म 
[त. पं. नाम.] परिसा तुमचें देणें । तो त्या जागे अभिमानें ॥ २ ॥ गाऱ्हाण्यार्ने तुका । गर्जे मारुनियां हाका ॥३॥ 





५९२. वसवावें घर । देवें बरें निरंतर ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ संग आसनीं शयनीं । घडे भोजनीं गमनीं ॥& ॥ 
संकल्प विकल्प । मावळोनि पुण्यपाप ॥ २ ॥ तुका ह्मणे काळ । अवघा गोविंदें सुकाळ ॥३ ॥ 


५९३. येथील हा ठसा । गेला पडोनियां ऐसा ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ घरीं देवाचे अबोला | [दे. त्याची.] त्यासि ते 
चि सवे त्याला ॥ & ॥ नाहीं पाहावें लागत । एकाएकीं च तें रितें [दे. ते रित.] ॥ २ ॥ तुका ह्मणे जन । तयामध्ये 
येवढे भिन्न ॥३॥ 





५९४. करितां देवार्चन | घरा आले संतजन ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ देव [त. पं. तरी ते.] सारावे परते । संत पूजावे 
आरते ॥ & ॥ शाळिग्राम विष्णुमूर्ती । संत हो का भलते याती ॥ २ ॥ तुका ह्मणे संधी । अधिक वैष्णवांची मांदी 
॥३॥ 





५९५. ज्याची खरी सेवा । त्याच्या भय काय जीवा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ करितां स्वामीसवें वाद [पं. पाद.] । 
अधिक अधिक आनंद ॥ & ॥ असावा तो धर्म । मग साहों जातें वर्म ॥२ ॥ वदे वाग्देवी । तुका विठ्ठली गौरवी 
॥३॥ 








५९६. देवें जीव धाला । संसार तो कडू झाला ॥१॥॥ ध्रु. ॥ते चि येतील ढेंकर । आनंदाचें हरिहर ॥ 
& ॥ वेधी आणिकांस । ऐसा जया अंगीं कस ॥२ ॥ तुका ह्मणे भुक | येणें न लगे आणीक ॥३॥ 


५९७. नाम साराचें ही सार । शरणागत यमकिंकर ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ उतमाउतम [पं. नाम उत्तम उत्तम. क. 
उत्तम उत्तम.] | वाचे बोला पुरुषोत्तम ॥ ७ ॥ नाम जपतां चंद्रमौळी । नामें तरला वाल्हाकोळी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
वर्णू काय । तारक विठोबाचे पाय ॥३॥ 





५९८. गातों भाव नाहीं अंगीं । भूषण करावया जगीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ परि तूं पतितपावन | करीं साच हें 
वचन ॥ & ॥ मुखें ह्मणवितों दास । चित्तीं माया लोभ आस ॥ २ ॥ तुका ह्मणे दावीं वेश । तैसा अंतरीं नाहीं 
लेश ॥३॥ 


विषयानुक्रम 





५९९. द्रव्य असतां धर्म न करी । नागविला राजद्वारीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ माय त्यासि व्याली जेव्हां । रांड 
[त. राणसटवी. दे. “रांड” असें असतां वर “रान” हा शोध घातला आहे.] सटवी नव्हती तेव्हां ॥ % ॥ कथाकाळीं निद्रा लागे | 
कामीं श्वानापरी जागे ॥ २ ॥ भोग [पं. देतां ख्रियेसि.] स्त्रियोसि देतां लाजे । वस्त्र दासीचे घेउनि निजे ॥३॥ तुका 
ह्मणे जाण । नर गाढवाहुनी हीन ॥४॥ 











६००. सुखें बोले ब्रह्मज्ञान । मनीं धनअभिमान [त. आणि मान.] ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐशियाची करी सेवा । 
काय सुख होय जीवा ॥ ७ ॥ पोटासाठीं संत । झाले कलींत बहुत ॥ २ ॥ विरळा ऐसा कोणी । तुका त्यासि 
लोटांगणी ॥ ३ ॥ [पं. करितां.] 





६०१. एक वेळ प्रायश्चित्त । केलें चित्त मुंडण ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ अहंकारा नांवें दोष । त्याचे ओस पाडिळे ॥ 
9 ॥ अनुतापें स्नानविधि । यज्ञसिद्धि देहहोम ॥ २॥ जीवशिवा होतां चुका | तेथे तुका विनटला ॥३॥ 








६०२. त्रैलोक्य पाळितां उबगला नाहीं । आमचें त्या काई असे ओझें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पाषाणाचे पोटीं 
बैसला दर्दुर । तया मुखीं चार कोण घाली ॥ ७ ॥ पक्षी अजगर न करी संचित । तयासि अनंत प्रतिपाळी ॥ २ 
॥ तुका ह्मणे तया भार घातलिया । उपेक्षीना दयासिंधु माझा ॥३॥ 





६०३. बोली मैंदाची बरवी असे । वाटे अंतरीं घालावे फांसे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कैसा वरिवरि दिसताहे 
चांग । नव्हे भाविक केवळ मांग ॥ ७ ॥ टिळा टोपी माळा कंठीं । अंधारीं नेउनि चेंपी घांटी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
तो [पं. “तो” हा शब्द नाहीं.] केवळ पुंड | [दे. त्याजवरी यमदंड.] त्यावरि वाजती यमदंड ॥३॥ 


६०४. दोष पळती कौर्तर्ने । तुझ्या [दे. नामें संकीर्तने.] नामसंकीर्तनें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ हें कां करू आदरिलें । 
खोटें वचन आपुलें ॥ & ॥ तुह्णी पापा भीतां । आह्यां उपजावया चिंता ॥ २ ॥ तुका ह्मणे सेवा । कळिकाळा 
जिंकी देवा ॥३॥ 


६०५. करा नारायणा । माझ्या दुःखाची खंडणा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ वृत्ति राखा पायांपाज्ीं | वस्ती धरूनि 
मानसीं ॥ ७ ॥ पाळोनियां लळा | आतां पाववावें फळा ॥२॥ तुका ह्मणे दीनें । त्यांचा हरतिया सीण ॥३॥ 





६०६. मी तों दीनाहूनि दीन । माझा तूज अभिमान ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ मी तों आलो शरणागत । मार्झे करावें 
स्वहित ॥ ७ ॥ दिनानाथा कृपाळुवा । सांभाळावें आपुल्या नांवा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आतां । भळें नव्हे मोकलितां 
॥३॥ 





६०७. सुख वाटे तुझे वर्णितां पवाडे । प्रेम मिठी पडे वदनासी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ व्याले दोन्ही पक्षी एका 
वृक्षावरी । आला दुराचारी पारधी तो ॥ & ॥ वृक्षाचिया माथां सोडिला ससाना [पं. ससाणा.] | धनुष्यासि बाणा 
लावियेळें ॥२॥ तये काळीं तुज पक्षी आठविती । धांवें गा श्रीपती मायबापा ॥३ ॥ उडोनियां जातां ससाना [पं. 
ससाणा.] मारील । बैसतां विंधील पारधी तो ॥ ४ ॥ ऐकोनियां धांवा तया पक्षियांचा । धरिला सर्पाचा वेश वेगीं ॥ 
५॥ डंखोनि पारधी भुमीसि पाडिला । बाण [क. तों.] तो लागला ससान्यासी ॥६ ॥ ऐसा तूं कृपाळु आपुलिया 
दासा । होसील कोंवसा संकटींचा ॥७ ॥ तुका ह्मणे तुझी कीर्ति त्रिभुवना । वेदाचिये [क. वेदासि जे वाणी. त. वेदाची 
ही वाणी.] वाणी वर्णवेना ॥८ ॥ 








विषयानुक्रम 


६०८. नाहीं दुकळलों अन्ना । परि या मान जनार्दना ॥१॥॥ ध्रु. ॥ देव केला सकळसाक्षी । काळीं 
आणि शुद्धपक्षीं ॥ % ॥ भोगी भोगविता । बाळासवें तो चि पिता ॥२॥ कर्म अकर्म जळालें । प्रौढें [पं. त. प्रोढ.] 
तुका तें उरलें ॥३॥ 


नाटाचे--अभंग ६३. 


६०९. प्रथम नमन तुज एकदंता । रंगीं रसाळ वोडवीं कथा । मति सौरस करीं प्रबळता । जेणें [पं. तेणें 
फिटे आतां अंधकारु.] फिटे आतां अंधकार ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तुझिये कृपेचें भरितें | आणीक काय राहिलें तेथें । मारग 
सिद्धाच्यानि पंथे । पावविसी तेथें तूं चि एक ॥ ७ ॥ आरंभा आदि तुझें वंदन । सकळ करितां कारण । देव 
क्रषि मुनि आदिकरुन । ग्रंथ पुराण निर्माणी ॥२ ॥ काय वर्णू तुझी गती । एवढी कैची मज मती । दिनानाथ 
तुज ह्मणती । करीं सत्य वचन हें चि आपुलें ॥३॥ मज वाहावतां मायेच्या पुरीं । बुडतां डोहीं भवसागरीं । तुज 
वांचुनि कोण तारी । पाव झडकरी तुका ह्मणे ॥४॥ 

















६१०. प्रथमारंभीं लंबोदर । सकळ सिद्धींचा दातार । चतुर्भुज फरशधर । न कळे पार वर्णितां॥१॥॥ 
ध्रु. ॥तो देव नटला गौरीबाळ । पांयीं बांधोनि घागर्‍्या घोळ । नारदतुंबरसहित मेळ । सुटला पळ विघ्नांसी ॥ 
२ ॥ नटारंभीं थाटियला रंग | भुजा नाचवी हाळवी अंग । सेंदुरविलेपनें [पं. सेंदुर विलेपन.] चांग । मुगुटीं नाग 
मिरविला ॥३ ॥ जया मानवती देव त्रद्षि मुनी । पाहातां न पुरें डोळियां धनी । असुर जयाच्या चरणीं । आदीं 
अवसानीं तो चि एक ॥ ४ ॥ सकळां सिद्धींचा दातार । जयाच्या रूपा नाहीं पार । तुका ह्मणे आमुचा दातार | 
भवसागर तारील हा ॥५॥ 

















६११. विठ्ठल आमर्चे जीवन | आगमनिगमाचें स्छान । विठ्ठल सिद्धीचे साधन । विठ्ठल ध्यानविसावा ॥ 
१॥॥ ध्रु. ॥ विठ्ठल कुळींचें देवत । विठ्ठल वित्त गोत चित्त । विठ्ठल पुण्य पुरुषार्थ | आवडे मात विठ्ठलाची ॥ २ 
॥ विठ्ठल विस्तारला जनीं । सप्त ही पाताळे भरूनी । विठ्ठल व्यापक त्रिभुवनीं । विठ्ठल मुनिमानसीं ॥३॥ 
विठ्ठल जीवाचा जिव्हाळा | विठ्ठल कृपेचा कोंवळा | विठ्ठल प्रेमाचा पुतळा | लावियेळें चाळा विश्व विठ्ठले ॥४ 
॥ विठ्ठल [पं. माय बाप.] बाप माय चुलता | विठ्ठल भगिनी आणि भ्राता | विठ्ठलेंविण चाड नाहीं गोता | तुका ह्मणे 
आतां [पं. हा शब्द नाहीं.] नाहीं दुसरें ॥५॥ 




















६१२. बरवा झाला वेवसाव । पावलों चिंतिळा चि ठाव । दृढ पायीं राहिला भाव । पावळा जीव 
विश्रांती ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ बरवा फळला शकुन । अवघा निवारिला सिण | तुमचें जालिया दरुषण । जन्ममरण 
नाहीं आतां ॥ & ॥ बरवें जाळें आलों या ठाया । होतें संचित ठायींचा [दे. ठायींच.] पाया । देहभाव पालटली 
काया । पडली छाया ब्रह्मींची ॥ २ ॥ जोडिलें [पं. हें न सरे.] न सरे हें धन । अविनाश आनंदघन । अमूर्तमूर्ति 
मधुसूदन । सम [पं. समचरणीं.] चरण देखियेले ॥३ ॥ जुनाट जुगादिचें नाणें । बहुता काळाचें ठेवणें । लोपले 
होतें पारिखेपर्णे । ठावचळण चुकविला ॥ ४ ॥ आतां या जीवाचियासाठीं । न सुटे पडलिया मिठी | तुका ह्मणे 
सिणलों जगजेठी । न लवीं दिठी दुसऱ्याची ॥५॥ 











६१३. मी तंव अनाथ अपराधी । कर्महीन मतिमंदबुद्धी । तुज म्यां [*आठविलें" पाहिजे.] पाठविलें नाहीं 
कधीं । वाचे कृपानीधी मायबापा ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ नाहीं ऐकिलें गाइलें गीत । धरिली लाज सांडिलें हित । नावडे 
पुराण [पं. पुराणा.] बैसले संत । केली बहुत परनिंदा ॥ ७ ॥ केला करविला नाहीं उपकार । नाहीं दया आली 
पीडितां पर | करूं नये तो केला व्यापार । वाहिला भार कुटुंबाचा ॥ २ ॥ नाहीं केलें तीर्थाचे भ्रमण | पाळिला 











विषयानुक्रम 





पिंड करचरण । नाहीं संतसेवा घडलें दान । पूजावलोकन मुर्तीचे ॥ ३ ॥ असंगसंग घडले अन्याय । बहुत 
अधर्म उपाय । न कळे हित करावें तें काय । नये बोलूं आठवू तें ॥४ ॥ आप [पं. आप आपणियां.] आपण्या घातकर 
।शत्रु जालों मी दावेदार । तूं तंव कृपेचा सागर । उतरीं पार तुका ह्मणे ॥५॥ 








६१४. आतां पावेन [दे. क. पावन.] सकळ सुखें । खादलें कदा तें [पं.न देखें.] नखें । अवघें सरलें पारिखें । 
सकळ देखें माहियरें [पं. माहियेरे.] ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जवळी विठ्ठल रखुमाई । बहिणी बंधु बाप आई । सकळ 
गोताची च साई । पारिखें काई ऐसें नेणिजे ॥ ७ ॥ जगदाकारीं जाली सत्ता | वारोनी गेली पराधीनता । अवघें 
आपुलें चि आतां । लाज आणि चिंता दुऱ्हावली ॥ २ ॥ वावरे इच्छा वसे घरीं । आपुले सत्तेचे माहेरीं । करवी 
तैसें आपण करीं । भीड न धरी चुकल्याची ॥ ३ ॥ सोसिला होता सासुरवास । बहुतांचा बहुत दिवस । बहु 
कामें पुरविला सोस । आतां उदास आपुल्यातें ॥४॥ करिती कवतुक लाडे । मज बोलविती कोडें । मायबाप 
उत्तरें गोडे । बोले बोबडे पुढें तुका ॥५॥ 























६१५. सर्वसुखाचिया [पं. सर्व सुखाची.] आशा जन्म गेला । क्षण मुक्‍ती यत्न नाहीं केला | हिंडतां दिशा 
सीण पावला । माग्नावेष्टिळा जीव माझा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ माझे स्वहित नेणती कोणी । कांहीं न करितां 
मजवांचुनी । सजन तंव सुखमांडणी । नेणती कोणी आदि अंत ॥ & ॥ काय सांगों गर्भीची यातना । मज 
भोगितां नारायणा । मांस मळ मूत्र जाणा । तुज क्षणक्षणा [पं. ध्यातसें.] ध्यात असें ॥ २ ॥ मज चालतां 
प्रयाणकाळीं । असतां न दिसती जवळी । मृत्तिके मृत्तिका कवळी । ऐकले मेळीं संचिताचे ॥३ ॥ आतां मज 
ऐसें करीं गा देवा । कांहीं घडे तुझी चरणसेवा । तुका विनवीतसे केशवा । चालवीं दावा संसारें ॥४॥ 














६१६. अगा ए सावळ्या सगुणा । गुणनिधिनाम नारायणा | आमची परिसा विज्ञापना । सांभाळी दीना 
आपुलिया ॥१॥॥ ध्रु. ॥बहु या उदराचे कष्ट । आह्यांसि केलें कर्मभ्रष्ट । तुमची चुकविली वाट । करीं वटवट 
या निमित्यें ॥ ७ ॥ जालों पांगिळा जनासी । संसाराची आंदणी दासी । न कळे कधीं सोडविसी । दृढपाशीं 
बहु बांधलों ॥ २ ॥ येथें तों नये आठव कांहीं । विसावा तो क्षण एक नाहीं । पडिलों आणिके प्रवाहीं । हित तों 
कांहीं दिसे चि [पं. हा शब्द नाही.] ना ॥ ३ ॥ जीवित्व वेचिलें [दे. क. त. वेचलो.] वियोगें । हिंडतां प्रवास वाउगे । 
कांहीं व्याधि पीडा रोगें । केलिया भोगें तडातोडी [पं. तडातडा तोडी.] ॥ ४ ॥ माझा मीं च जालों शत्रु । कैचा पुत्र 
दारा कैचा मित्रु । कासया घातला पसरु । अहो जगद्गुरु तुका ह्मणे ॥५॥ 

















६१७. आतां मज धरवावी शुद्धि । येथुनी परतवावी बुद्धि । घ्यावें सोडवुनि कृपानिधि । सांपडलों संधीं 
काळचक्रीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥करिसील तरि नव्हे काई । राईचा डोंगर पर्वत राई । आपुले करुणेची खाई । करीं वो 
आई मजवरी ॥ & ॥ मागील काळ अज्ञानपणें । सरला स्वभावें त्या गुणें । नेणें आयुष्य [पं. होते.] जालें उणें । 
पुढील पेणें अंतरळें ॥२ ॥ आतां मज वाटतसे भय । दिवसेंदिवस चालत जाय । येर्थे म्या येउनि केळें काय । 
नाहीं तुझे पाय आठविलें ॥३॥ करूनि अपराध क्षमा । होतील केले पुरुषोत्तमा । आपुले नामीं घ्यावा प्रेमा । 
सोडवीं भ्रमापासुनिया [पं. भवभ्रमापासुनि.] ॥ ४ ॥ हृदय वसो तुमच्या गुणीं । ठाव हा पायांपें चरणीं । करूं [दे. त. 
कहा रस सेवन.] हा रस सेवन वाणी | फिटे तों धणी तुका ह्मणे ॥५॥ 








६१८. जेणें हा जीव दिला दान । तयार्चे करीन चिंतन | जगजीवन नारायण | गाईन गुण तयाचे ॥१ 
॥॥ ध्रु. ॥जो या उभा [पं. हा शब्द नाही.] भीवरेच्या [क. भीमरेच्या.] तिरीं । कट धरूनियां करीं । पाउळें सम चि 
साजिरीं । अंतरीं धरोनि राहेन ॥ ७ ॥ जो या असुरांचा काळ | भक्‍तजनप्रतिपाळ । खेळे हीं लाघवें सकळ । 
तयाच्या भाळ पायांवरी ॥ २ ॥ जो या गोपाळांच्या मेळीं । खेळु खेळे वनमाळी | रसातळा नेला बळी । राहे 








विषयानुक्रम 





पाताळीं स्वामी माझा ॥३ ॥ जो हा लावण्यपुतळा । जयाचे अंगीं सकळ कळा । जयाचे गळां वैजयंतीमाळा । 
तया वेळोवेळां दंडवत ॥४ ॥ जयाचे नाम पाप नासी । लक्ष्मी ऐसी जयाची दासी । तो [दे. जो हा तेजोपुंज्यरासी. क. 
तो हा तेजो पुंज्यरासी.] हा तेजःपुंज रासी । सर्वभावे त्यासि तुका शरण ॥५॥ 





६१९. काय मी उद्धार पावेन । काय कृपा करील नारायण । ऐसें [पं. सांगाल तुह्ली संतजन.] तुह्शी सांगा 
संतजन । करा समाधान चित्त मार्झे ॥१॥॥ ध्रु. ॥काय हें खंडईल कर्म । पारुषतील धर्माधर्म । कासयानें मतें 
कळे वर्म | ह्मणउनी श्रम वाटतसे ॥ ७ ॥ काय हो स्थिर राहेल बुद्धी । कांहीं अरिष्ट [त. पं. न येलकीं मधी.] न येल 
मधीं । [त. पं. धरिले जाईल ते सिद्धी] धरिली जाईल ते शुद्धी । होवट कधीं तो मज न कळे ॥२ ॥ काय ऐसें पुण्य 
होईल गांठीं । घालीन पायीं देवाचे मिठी । मज तो [दे. त. कृवाळील.] कुरवाळील जगजेठी । दाटइन कंठीं 
सद्‌ृगदित ॥३ ॥ काय हे [त. ते.] निवतील डोळे । सुख तें देखोनी सोहळे । संचित कैसें तें न कळे । होतील 
डोहळे वासनेसी ॥४ ॥ ऐसी चिंता करीं सदा सर्वकाळ । रात्रिदिवस हे चि [वे. क. “हे चि” हे शब्द नाहींत.] तळमळ | 
तुका ह्मणे नाहीं आपुलें बळ | जेणें फळ पावें निश्चयेंसी ॥५॥ 


























६२०. तूंचि अनाथाचा दाता । दुःख मोह नासावया चिंता । हरण आलों तुज आतां । तारीं कृपावंता 
मायबापा ॥१ ॥ संतसंगति देई चरणसेवा । जेणें [त. जेणें तुझा विसर न व्हावा. पं. क. जेणें हा तुझा विसर न पडावा.] तुझा 
विसर न पडावा । हा च भाव माझिया जीवा । पुरवीं देवा मनोरथ ॥ २ ॥ मज [पं. मज भाव देई परमप्रीति.] भाव प्रेम 
देई कीर्ती । गुण नाम वर्णावया स्तुती । विघ्नां सोडवूनि हातीं । विनंती माझी परिसावी हे ॥३ ॥ आणीक कांहीं 
नाहीं मागणें । सुखसंपत्ति-राज्यचाड धन [त. धने.] | सांकडे न पडे तुज जेणें । दुजें भक्‍तीविण मायबापा ॥४ ॥ 
जोडोनियां कर पायीं ठेवीं [पं. ठेवितो.] माथा । तुका विनवी पंढरिनाथा । रंगी वोडवावी रंगकथा । पुरवीं [पं. देवा 
मनोरथ.] व्यथा मायबापा ॥५ ॥ 











६२१. सेंदरीं [त. सेंदरीं हेंदरीं देवी दैवतें. पं. सेंदरीं हेंदरी देवतें.] हें देवी दैवर्ते । कोण [पं. हा शब्द नाहीं.] तीं पुजी 
भुतेंकेतें | आपुल्या पोटा जीं रडतें । मागती शितें अवदान ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥आपुले इच्छे आणिकां पीडी । काय तें 
देईल बराडी । कळो ही आली तयाची जोडी । अल्प रोकडी बुद्धि [पं. अधीरा.] अधरा ॥ ७ ॥ दासीचा [त. पं. 
पाहुणेर उखीतें.] पाहुनरउखतें । धणी देईल आपुल्या हातें । करुणाभाषणउचितें । हें तों रितें सतंत हक्‍तिहीन ॥ 
२॥काय तें थिलरीचें पाणी | ओठ न भिजे न फिटे धणी । सीण तरीं आदीं आवसानीं । क्षोभे पुरश्वरणीं दिलें 
फळ ॥ ३ ॥ विलेपनने बुजविती तोंड । भार [क. भारखोळ.] खोल वाहाती उदंड । करविती आपणयां दंड । 
ऐसियास भांड ह्मणे देव तो ॥४ ॥ तैसा नव्हे नारायण । जगव्यापक जनार्दन | तुका ह्मणे त्याचें करा चिंतन । 
वंदूंचरण येती सकळें ॥५॥ 

















६२२. विषयओढीं भुलले जीव । आतां यांची कोण करील कींव । नुपजे नारायणीं भाव । पावोनि ठाव 
नरदेह ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कोण सुख धरोनि संसारीं । पडोनि काळाचे आहारीं । माप या लागलें शरीरीं । 
जालियावरी सळे ओढिती ॥ & ॥ बापुडीं होतील सेवटीं । आयुष्यासवें जालिया तुटी । भोगिले मागें पुढें ही 
कोटी | होईल भेटी जन्मासी ॥ २ ॥ जंतिली [पं. जुंतिळे.] घाणां बांधोनि डोळे । मागें जोडी आर तेणेंही पोळे । 
चालिलों किती तें न कळे । दुःखें [क. हारबळे. पं. आरंबळे.] हारंबळे भूकतान ॥३ ॥ एवढें जयाचे निमित्त । प्रारब्ध 
क्रियमाण संचित | तें हें देह मानुनि अनित्य । न करिती नित्य नामस्मरण ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे न वेंचतां मोल । तो 
हा यासि महाग विठ्ठल । वेंचितां फुकाचे चि बोल । केवढे खोळ अभागिया ॥५॥ 








विषयानुक्रम 





६२३. आले हो संसारा तुह्मी एक करा । मुकतिमारग हळू चि धरा । काळदंड कुंभयातना थोरा ।कां रे 
अघोरा [दे. क. देखसी ना.] दचकसी ना ॥ १ ॥ नाहीं त्या यमासि करुणा । बाहेर काढितां कुडी प्राणा । ओढाळ 
सांपडे [पं. जेसें.] जें धान्या । चोर यातना धरिजेतां ॥ २ ॥ नाहीं दिलें [दे. क. पं. पावइल.] पावेल कैसा । चालतां 
पंथ [त. पंथे.] तेणे वळसा । नसेल ठाउकें ऐकतो कैसा । नेती बंद जेसा धरोनियां ॥ ३ ॥ क्षण एक नागीवा पायीं 
।न चळलवे तया करितां कांहीं । ओढिती [दे. क. वोढितां.] कांटवणा सोई । अग्निस्तंभीं बाही कवटाळविती ॥४ ॥ 
देखोनि अंगें कांपती । तये नदीमाजी चालविती । लागे ठाव न लगे वुडविती । वरि मारिती यमदंड ॥५॥ 
तानभूक न साहावे वेळ । तो राखिती कितीएक काळ । पिंड पाळूनि केसा सीतळ । तो तप्तभूमीं ज्वाळ 
ळोळविती ॥ ६ ॥ ह्मणउनी करा कांहीं सायास । व्हावेल तर व्हा रे उदास । करवेळ तर करा नामघोष । सेवा 
भक्तिरस तुका ह्मणे ॥७॥ 


























६२४. न बोलसी तें ही कळलें देवा । लाजसी आपुलिया नांवा । तुज मी नाहीं घाळीत गोवा । भीड 
केशवा कासयाची ॥ १ ॥ उतरीं आपुला हा पार । मजशी बोलोनि उत्तर । माझा तुज नव्हे अंगीकार । मग 
विचार करीन मी ॥ २ ॥ [दे. त. दातया आणि मागतयासीं.] दात्या आणि मागत्यासी । धर्मनीति तरी बोलिली ऐसी । 
यथानशकति टाकेल तैसी । बाधी दोघांसी विन्मुखता ॥३ ॥ ह्मणोनि करितों मी आस | तुझिया वचनाची वास 
। धीर हा करूनि सायास । न टळें नेमास आपुलिया ॥ ४ ॥ तुझें म्यां घेतल्या वांचून । न [पं. येथून न वजें वचन.] 
वजे एथूनि वचन । हा चि माझा नेम सत्य जाण | आह नाहीं ह्मण तुका ह्मणे ॥५॥ 





६२५. आतां मी न पडें सायासीं । संसारदुःखाचिये पाजीं । हरण रिघेन संतांसी । ठाव पायांपाशीं 
मागेन त्यां ॥१॥ न कळे संचित होतें काय । कोण्या पुण्यें तुझे [दे. क. त. लाधती.] लाधले पाय । आतां मज न 
विसंवें माय । मोकळूनि धाय विनवीतसें ॥ २ ॥ बहुत जाचलोीं संसारें । मोहमायाजाळाच्या विखारें । त्रिगुण 
येतील लहरंं । तेणें दुःखें थोरें [पं. थोर.] आक्रंदलो ॥३ ॥ आणीक दुःखें सांगों मी किती । सकळ संसारस्छिती 
।न साहे पाषाण फुटती | [पं. भय कांप चित्तीं भरलासे.] भय चित्तीं कांप भरळासे ॥४ ॥ आतां मज न साहवे सर्वथा | 
संसारगंधीची हे [त. हा शब्द नाहीं.] वार्ता । जालों वेडा असोनि जाणता । पावें अनंता तुका ह्मणे ॥५॥ 














६२६. आतां तुज कळेल तें करीं । तारिसी तरि तारीं मारीं । जवळी अथवा दुरी धरीं । घाली संसारीं 
अथवा नको ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ शरण आलों नेणतपणें । भाव आणि भक्ति कांहीं च नेणें । मतिमंद सर्वज्ञानें । बहु 
रंक उणें रंकाहुनी ॥ ७ ॥ मन स्छिर नाहीं माझिये हातीं । इंद्रिये धांवतांनावरती । सकळ खुंटलिया युक्ती । 
शांति निवृत्ति जवळी नाहीं ॥२॥ सकळ निवेदिला भाव । तुझिये पायीं ठेविला जीव । आतां करीं कळे तो 
उपाव ।तूं चि सर्व ठाव माझा देवा ॥३ ॥ राहिलों धरूनि विश्वास । आधार नेटीं तुझी कास | आणीक नेणें मी 
सायास । तुका ह्मणे यास तुझें उचित ॥४॥ 











६२७. देवा तूं कृपाकरुणासिंधु । होसी मायबाप आमचा बंधु । जीवनसिद्धि साधनसिंधु । तोडिसी 
भवबंधु काळपाश ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ शरणागता वज्रपंजर | अभयदाना तूं उदार । सकळां देवा [दे. देवा.] तूं अगोचर 
। होसी अविकार अविनाश ॥ ७ ॥ भागली स्तुति करितां फार । तेथें मी काय तें गव्हार | जाणावया तुझा हा 
विचार । नको अंतर देऊं आतां ॥ २ ॥ नेणें भाव परि ह्मणवीं तुझा । नेणें भक्ति परि करितों पूजा । आपुल्या 
नामाचिया काजा । तुज केज्लीराजा लागे धांवणें ॥३ ॥ तुझिया बळें पंढरीनाथा । जालों निर्भर तुटली व्यथा । 
घातला भार तुझिया माथां । [पं. भिंये.] न भीं सर्वथा तुका ह्मणे ॥४॥ 














विषयानुक्रम 


६२८. कोण सुख धरोनि संसारीं ॥ राहों सांग मज [पं. बाहेरी.] वा हरी । अवघ्या नाशिवंता परी । थिता 
[पं. थिता दुरी तूंही अंतरसी.] दुरी अंतरसी ॥ १ ॥ प्रथम केला गर्भी वास । काय ते सांगावें सायास । दुःख भोगिलें 
नव ही मास । आलों जन्मास येथवरी ॥ २ ॥ बाळपण गेलें नेणतां । तारुण्यदशे विषयव्यथा । वृद्धपणीं प्रवर्तळी 
चिंता । मरें मागुता जन्म धरीं ॥३ ॥क्षण एक तो ही नाहीं विसावा । लक्ष चौर्‍याज्ञीं घेतल्या धांवो । भोवंडिती 
पाठीं लागल्या हांवा । लागो आगी नांवा माझ्या मीपणा ॥ ४ ॥ आतां पुरे ऐसी भरोवरी । रंक होऊनि राहेन 
द्वारीं । तुझा दास मी दीन कामारी । तुका ह्मणे करीं कृपा आतां ॥५॥ 

















६२९. सुख या संतसमागमें । नित्य दुनावे [पं. दुणावे.] तुझिया नामें । दहन होती सकळ कर्मे । 
सर्वकाळ प्रेमे डुलतसों [क. पं. डुल्लतसों.] ॥ १ ॥ ह्यमणोनि नाहीं कांहीं चिंता । तूं चि आमुचा मातापिता । बहिणी 
बंधु आणि चुलता । आणिकां गोतां सर्वाठायीं ॥२॥ ऐसा हा कळला निर्धार । [दे. त. मा माझा तुज न पडे विसर.] 
माझा तुज न पडे विसर । अससी देऊनियां धीर । बाह्य अभ्यंतर मजजवळा ॥ ३ ॥ दुःख तें कैसें नये स्वप्नासी 
। भुक्तिमुक्ति जाल्या कामारी दासी । त्यांचें वर्म तूं आह्यांपाीं । सुखें राहिलासी प्रेमाचिया ॥ ४ ॥ जेथें तुझ्या 
कीर्तनाचा घोष । जळती पापें पळती दोष । काय तें उणें आह्यां आनंदास | सेवूं ब्रह्मरस तुका ह्मणे ॥५॥ 








६३०. देवा तूं आमचा कृपाळ । भक्तिप्रतिपाळ [पं. भक्तिपाळ.] दीनवत्सळ । माय तूं माउली स्नेहाळ । 
भार सकळ चालविसी ॥ १ ॥ तुज लागळी सकळ चिंता । राखणें लागे वांकडें जातां । [दे. त. पुडती.] पुढती 
निरविसी संतां । नव्हे विसंबतां धीर तुज ॥ २ ॥ आह्यां भय चिंता नाहीं धाक । जन्म मरण कांहीं एक । जाला 
इहळोकीं परळोक । आलें सकळेकवैकुंठ ॥३॥ न कळे दिवस कीं [दे. त. रात्री.] राती । अखंड लागलीसे 
ज्योती । आनंदलहरीची गती । वर्णू [पं. किती.] कीर्ति तया सुखा ॥ ४ ॥ तुझिया नामाचीं भूषणे । तों यें [त. पं. तोये 
मज लेवविले लेणें.] मज लेवविलीं लेणें । तुका ह्मणे [पं. तुज्ञिया गुणे.] तुझियान गुणें । काय तें उणे एक आह्यां ॥५॥ 











६३१. न पवे सन्निध वाटते चिंता । वरि [क. वारियां; त. वरया; पं. वरीया.] या बहुतांची सत्ता । नुगवे पडत 
जातो गुंता | [पं. कर्म.] कर्मा बळिवंता सांपडलों ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ बहु भार पडियेला शिरीं । मी हें माझें मजवरी । 
उघड्या नागविलोीं चोरीं । घरिच्याघरीं जाणजाणतां ॥ ७ ॥ तुज मागणें इतुळें आतां । मज या निरवावें संतां । 
जाला कंठस्फोट आळवितां । उदास आतां न करावें ॥२॥ अति हा निकट समय | मग म्यां करावें तें काय । 
दिवस गेलिया टाकईल छाय । उरईल हाय रातिकाळीं ॥ ३ ॥ होईल संचिताची सत्ता । अंगा येईल 
पराधीनता । ठाव तो न दिसे लपतां । बहुत [पं. बहु.] चिंता प्रवर्तळी ॥४ ॥ ऐसी या संकटाची संधी । धांव 
घालावी कृपानिधी | तुका ह्मणे माझी बळबुद्धी । सकळ सिद्धी पाय तुझे ॥५॥ 

















६३२. आतां धर्माधर्मी कांहीं उचित । माझे विचारावें हित । तुज मी ठाउका पतित । शरणागत परि 
जालों ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ येथें राया रंका एकी सरी । नाहीं भिन्नाभिन्न तुमच्या घरीं । पावलों पाय भलत्या परी । मग 
बाहेरी न घालावें ॥ ७ ॥ ऐसें हें चालत आलें मागें । नाहीं मी बोलत वाउगें । आपुलिया पडिल्या प्रसंगें । 
कीर्ति हे जगे [क. वाखाणिजेते. पं. वाखाणिजे.] वाणिजेते ॥ २ ॥ घालोनियां माथां बैसळों भार । सांडिला लौकिक 
वेव्हार । आधीं हे विचारिली थार । अविनाश पर पद ऐसें ॥३ ॥ येथें एक वर्म पाहिजे धीर । परि म्यां लेखिलें 
असार । देह हें नाशिवंत जाणार । धरिळें सार नाम तुझें ॥४॥ केली आराणुक सकळां हातीं । धरावें धरिले तें 
चित्तीं । तुका ह्मणे सांगितले संतीं । देई अंतीं ठाव मज देवा ॥५॥ 











६३३. बरवें झाळें आलों जन्मासी । जोड जोडिली मनुष्य देहा ऐसी । महा लाभाची उत्तम रासी । जेणे 
[त. पं. जेणें सर्व सुखासी.] सुखासी पात्र होइजे ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ दिलीं इंद्रियें हात पाय कान । डोळे मुख बोलावया 





विषयानुक्रम 


वचन । जेणें तूं जोडसी नारायण । नासे जीवपण भवरोग ॥ ७ ॥ तिळेंतीळ पुण्य सांचा पडे । तरि हें बहुतां 
जन्मीं जोडे । नाम तुझें वाचेसी आतुडे । समागम घडे संतांचा ॥ २ ॥ ऐसिये पावविलों ठायीं । आतां मी काई 
होऊं उतराई । येवढा जीव ठेवीन पायीं । तूं माझे आई पांडुरंगे ॥ ३ ॥ फेडियेला डोळियांचा कवळ । धुतला 
गुणदोषांचा मळ । लावूनि स्तनीं केलों सीतळ । निजविलों बाळ निजस्थानीं ॥ ४ ॥ नाहीं या [पं. हा शब्द नाहीं.] 
आनंदासी जोडा । सांगतां गोष्टी लागती गोडा | आला आकारा आमुच्या चाडा । तुका ह्मणे भिडा भक्‍तीचिया 
[पं. भक्‍्ताचिया.] ॥ ५ ॥ 




















६३४. अल्प भाव अल्प मती । अल्प आयुष्य नाहीं हातीं । अपराधाची वोळिलों मूर्ती । अहो वेदमूर्ती 
परियेसा ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ किती दोषा देऊं परिहार । गुणदोषें मळिलें अंतर । आदि वर्तमान भविष्याकार । गेला 
अंतपार ऐसें [पं. नाहीं. ऐसें.] नाहीं ॥ ७ ॥ विविध कर्म चौर्‍याज्ली फेरा । त्रिविध भोग या शरीरा । कर्मकोठार 
पांजरा । जन्मजरामरणसांटवण ॥२ ॥ जीवा नाहीं कुडीरचें लाहातें । ये [दे. क. यें.] भिन्न [पं. भित्नमिञ्न.] पंच भूतें । 
रचतें खचतें संचितें [पं. त. संचते.] । असार रिते फळकट ॥ ३ ॥ पुत्र पत्नी सहोदर | मायबाप गोताचा पसर । 
मिळतां काष्ठें लोटतां पूर । आंदळीं दूर होती [दे. खलाळीं. त. पं. खल्लाळी.] खळाळीं ॥ ४ ॥ ह्मणोनि [क. नसावें.] 
नासावें अज्ञान । इतुलें करीं कृपादान | कृपाळु तूं जनार्दन । धरूनि चरण तुका विनवी ॥५॥ 








६३५. ऐसी हे गर्जवूं वैखरी । केशव मुकुंद [त. पं. मुकुंदा.] मुरारी । राम कृष्ण नामें वरीं । हरी हरी दोष 
सकळ ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जनार्दना जगजीवना । विराटस्वरूपा वामना । महदादि मधुसूदना । भवबंधना 
तोडितिया ॥ ७ ॥ चक्रपाणी गदाधरा । असुरमर्दना वीर्यवीरा । सकळमुगुटमणि शूरा । अहो दातारा 
जगदानिया ॥ २ ॥ मदनमूर्ती मनमोहना । गोपाळगोपिकारमणा । नटनाट्यकौशल्य कान्हा । अहो संपन्ना 
सर्वगुणें ॥३ ॥ गुणवंता आणि निर्गुणा | सर्वसाक्षी आणि सर्वजाणा । करोनि अकर्ता आपणा । नेदी अभिमाना 
आतळों ॥४ ॥ कासयानें घडे याची सेवा । काय एक समर्पावें या देवा । वश्य तो नव्हे वांचुनि भावा । पाय 
जीवावेगळेन करी तुका ॥५॥ 











६३६. होतों तें चिंतीत मानसीं । नवस फळळे नवसीं । जोडिते नारायणा ऐसी । अविट ज्यासी नाश 
नाहीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ धरिळे जीवीं न सोडीं पाय । आलें या जीवित्वाचें काय | कैं हे पाविजेती ठाय । लाविली 
सोय संचितानें ॥ ७ ॥ मज तों पडियेली होती भुली । चित्ताची अपसव्य चाली । होती मृगजळें गोवी केली । 
दृष्टि उघडली [पं. बरवें.] बरें जालें ॥२॥ आतां हा सिद्धि पावो भाव । मध्यें चांचल्यें [पं. चांचल्य.] न व्हावा जीव । 
ऐसी तुह्यां भाकीतसें कींव । कृपाळुवा जगदानिया ॥३ ॥ कळां येते [दे. त. क. येते.] आपुले बुद्धी । ऐसें तों न 
घडते कधीं । केवढे [पं. येवढे.] आघात ते मधीं । लज्ञा रिद्धी उभी आड ठाके ॥४॥ कृपा या केली संतजनीं । 
माझी अळंकारिली वाणी । प्रीति हे [त. ही.] लाविली कीर्तनीं । तुका चरणीं लोळतसे ॥५॥ 




















६३७. तुझिया पार नाहीं गुणां । माझी अल्प मति नारायणा । भवतारका जी सुजाणा । एक विज्ञापना 
पायांपाज्ीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥काय जाणावें म्यां दीनें । तुझिये भक्‍तीचीं लक्षणें ।॥ धड ते तोंड धोऊं [पं. धुऊं.] नेणें । 
परि चिंतर्ने काळ सारीं ॥ ७ ॥न लवीं आणीक कांहीं पिसें । माझिया मना वांयां जाय ऐसें । चालवीं आपुल्या 
प्रकाशे । हातीं सरिसें धरोनियां ॥ २ ॥ तुज [पं. तुज ह समर्पिली काया.] समर्पिली काया । जीवें भावें पंढरीराया । 
सांभाळीं समविषम डाया । करीं छाया कृपेची ॥३ ॥ चतुर तरीं चतुरां [दे. क. पं. रावो.] राव । जाणता तरीं 
जीवांचा जीव । न्यून तो कोण एक ठाव । आरुष भाव परि माझा ॥ ४ ॥ होतें तें माझें भांडवल । पायांपें 
निवेदिले बोल । आदरा ऐसें पाविजे मोल । तुका ह्मणे साच फोल तूं जाणसी ॥५॥ 








विषयानुक्रम 


६३८. कां हो माझा मानियेला भार । ऐसा दिसतसे [दे. त. दिसे.] फार । अनंत पावविलीं उद्धार । नव्हे 
चि थार मज शेवटीं ॥१ ॥ पाप वळिवंत गाढें । तुज ही राहों सकते पुढें | मागील कांहीं राहिळे ओढें । नवल 
कोडें [त. पं. केवढें.] देखियेळें ॥ २ ॥ काय मानिती संतजन । तुमचें हीनत्ववचन । कीं वृद्ध जाला नारायण ।न 
चळे पण आधील तो ॥३ ॥ आतां न करावी चोरी | बहुत न धरावें दुरी । पडदा काय घरच्याघरीं । धरिले दुरी 
तेव्हां धरिळें ॥४ ॥ नको चाळवूं अनंता । कासया होतोसि नेणता । काय तूं नाहीं धरीत सत्ता । तुका ह्मणे 
आतां होई प्रगट ॥५॥ 

















६३९. मज ते हांसतील संत । जींहीं देखिलेती मूर्तिमंत | ह्मणोनि उद्ेगलें चित्त । [त. आहां क. अहा.] 
आहा च भक्‍त ऐसा दिसें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ ध्यानीं म्या वर्णावेति कैसे । पुढें एकीं स्तुति केली असे । तेथूनि जीव 
निघत नसे । ऐसिये [दे. क. आश्.] आसे लागलोंसें ॥ ७ ॥ कासया पाडिया जी धडा । उगा चि वेडा आणि 
वांकडा | आह्यां लेंकरांसि पीडा । एक मागें जोडा दुसऱ्याचा ॥ २ ॥ सांगा कोणाचा अन्याय । ऐसें मी धरीतसें 
पाय । तूं तंव सम चि सकळां माय । काय अन्याय एक माझा ॥३॥ नये हा जरी कारणा । तरी कां व्यालेति 
नारायणा । वचन द्यावें जी वचना । मज अज्ञाना समजावीं ॥४ ॥ बहुत दिवस केला बोमाट । पाहातां श्रमलों ते 
वाट | तुका ह्मणे विस्तारले ताट । काय वीट आला नेणों स्वामी ॥५॥ 

















६४०. बरें जालें आजिवरी । नाहीं पडिलों मृत्याचे आहारीं । वांचोन आळों एथवरी । उरलें तें हरी 
तुह्यांसमर्पण ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥दिलार्‍या काळे अवकाश । नाहीं पावलें आयुष्य नाश । कार्या कारण उरलें शेष । 
गेलें तें भूस जावो परतें ॥ ७ ॥ बुडणे खोटें पावतां थडी । स्वप्नीं जाली ओढाओढी | नासली जागृतीची घडी 
। साच जोडी शेवटीं गोड घास ॥ २ ॥ तुह्यासि पावविली हाक । तेणें निरसला धाक । तुमचें भातें हें कवतुक । 
जे हरणागत लोक रक्षावे ॥३ ॥ रवीच्या नावें निशीचा नाश । उदय होतां चि प्रकाश । अतां कैचा [त. आह्मां 
कैचा.] आह्यां दोष । तूं जगदीश केवारी ॥ ४ ॥ आतां जळो देह सुख दंभ मान । न करीं याचें साधन | तूं 
जगदादि [क. पं. जगदीश्न.] नारायण । आलों शरण तुका ह्मणे ॥५॥ 

















६४१. आतां माझा नेणो [क. दे. नेणो.] परतों भाव । विसावोनि पायीं ठेविला जीव । सकळां लाभांचा हा 
ठाव । ऐसा वाव जाला चित्ताठायीं ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ भांडवल गांठी तरि विश्वास | जालों तों जालों निश्चय दास | 
न पाहें मागील ते वास । पुढती सोस सेवेचा ची ॥ ७ ॥ आहे तें निवेदिलें सर्व । मी [पं. "मी हें हे दोन शब्द नाहींत.] 
हें [पं. क. माझा.] माझें मोडियला गर्व । अकाळीं [पं. अकाळ.] काळ अवघें पर्व । जाला भरवसा कृपेळाभाचा ॥२॥ 
वेव्हारीं वेव्हारा अनंत । नाहीं यावांचुनी जाणत । तरी हें समाधान चित्त । लाभहानी नाहीं येत अंतरा ॥३॥ 
करूनि नातळों संसारा | अंग भिन्न राखिला पसारा | कळवळा तो जीवनीं खरा । बीजाचा थारा दुरी आघात ॥ 
४ ॥ बहु [त. बहुत.] मतापासूनि निराळा । होऊनि राहिलों सोंवळा । बैसल्या [पं. क. बैसला.] रूपाचा कळवळा । 
तुका ह्मणे डोळां लेइलों तें ॥५॥ 




















६४२. तुळसीमाळा घालुनी कंठीं । उभा विटेवरी जगजेठी । अवलोकोनि पुंडलीका दृष्टी । असे 
भीमातटीं पंढरीराय ॥ १ ॥ भुक्तिमुक्ति जयाच्या कामारी । रिद्धिसिद्धि वोळगती द्वारीं । सुदर्शन घरटी करी । 
काळ कांपे दुरी धाकें तया ॥२ ॥ जगज़ननी असे वाम भागीं । भीमकी शोभली अर्धांगी । जेसी विद्युलता झमके 
मेघीं । दरुषणें भंगी महा दोष ॥३ ॥ सुखसागर परमानंदु । गोपीगोपाळां [त. क. पं. गोपी गोपाळा गोधना छंडु.] गोधनां 
छंदु । पक्षिश्वापदां जयाचा वेधु । वाहे गोविंदु पांवा छंदें ॥४ ॥ मुखमंडित चतुर्भुजा । [दे. त. मनमोहना.] मनमोहन 
गरुडध्वजा । तुका ह्मणे स्वामी माझा । पावे भक्तिकाजा लवलाहीं ॥५॥ 








विषयानुक्रम 





६४३. हातींचे न संडावें देवें । शरण आलों जीवें भावें । आपुलें ऐसें ह्मणावें । करितों जीवें निंबळोण ॥ 
१॥॥ ध्रु. ॥ बैसतां संतांचे पंगती [पं. क. संगती.] । कळों आलें कमळापती । आपुलीं कोणी च नव्हती । निश्चय 
चित्तीं दृढ जाला ॥ ७ ॥ येती तुझिया भजना आड । दाविती प्रपंचाचे कोड । कनिष्ठीं [पं. क. कनिष्ठ.] रुचि 
ठेऊनि गोड । देखत नाड कळतसे ॥ २ ॥ मरती मेंली नेणों किती । तो चि लाभ तयाचे संगती । ह्मणोनि येतों 
काकुलती । धीर तो वित्तीं दृढ द्यावा ॥३ ॥ सुखें निदोत हे जन । न करीं तयांशीं वचन । आदिपिता तूं 
नारायण । जोडी चरण तुमचे तें [पं. क. ते. 'जोडीं चरण तुमचे ते' असा पाठ असता तर हल्लींच्यापेक्षां चांगला अर्थ होता. पण 'जोडी' 
यावर अनुस्वार कोणत्याच प्रतींत नाहीं, व 'ते' असें दे. त. व क. या पुस्तकांत आढळतें. क. च्या प्रतींतील 'ते' वरचा अनुस्वार मागून खोडला आहे. ] 
॥ ४ ॥ आपलें आपण न करूं हित । करूं हें प्रमाण संचित । तरी मी नष्ट चि पतित | तुका ह्मणे मज संत 
हांसती ॥५॥ 

















६४४. बरवें जालें लागलों कारणीं । तुमचे राहिलों चरणीं । फेडीन संतसंगती धणी । गर्जइल गुणीं 
वैखरी ॥१॥॥ ध्रु. ॥ न वंचें [दे. वंचे.] शरीर सेवेसी । काया वाचा आणि मनेसीं । जालों संताची अंदणी दासी । 
केला याविशीं निर्धार ॥ ७ ॥ जीवनीं राखिला [पं. राहिला.] जिव्हाळा । जालों मी मजसीं निराळा । पंचभूतांचा 
पुतळा । सहज लीळा वर्ततसे ॥ २ ॥ जयाचें जया होईल ठावें । लाहो या साधियेला भावें । ऐसें होतें राखियलें 
[त. राखियलें होतें.] जीवें । येथूनि देवें भोवहुनी [क. भोंवहूनि.] ॥३ ॥ आस निरसली ये खेपे । अवघे पंथ जाले सोपे | 
तुमचे दीनबंधु कृपें । दुसरें कांपे सत्ताधाकें ॥४ ॥ अंकिले पणें आनंदरूप । आतळों नये पुण्यपाप । सारूनि 
ठेविले संकल्प | तुका ह्मणे आपें आप एकाएकीं ॥५॥ 











६४५. अवघ्या दशा येणें साधती । मुख्य उपासना सगुणभक्ती । प्रगटे हृदयींची मूर्ती । भावशुद्धि 
जाणोनियां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ वीज आणि फळ हरीचें नाम । सकळ पुण्य सकळ धर्म । सकळां कळांचें हें वर्म । 
निवारी श्रम सकळ ही ॥ & ॥ जेथें कीर्तन हें नामघोष । करिती निर्लज़ हरीचे दास । सकळ वोथंबले रस । 
तुटती पाह भवबंधाचे ॥ २ ॥ येती अंगा वसती लक्षणें । अंतरीं देवें धरिळें ठाणें । आपण चि येती तयाचे [दे. क. 
त. तयाचा.] गुण । जाणें येणें खुंटे वस्तीचे ॥३॥न लगे सांडावा आश्रम । उपजले कुळींचे धर्म | आणीक न 
करावे श्रम । एक पुरे नाम विठोबार्चे ॥४ ॥ वेदपुरुष नारायण । योगियांचें ब्रह्म शून्य । मुक्ता आत्मा परिपूर्ण । 
तुका ह्मणे सगुण भोळ्या आह्यां॥५॥ 





६४६. श्रीअनंता मधुमूधना । पद्मनाभा नारायणा । जगव्यापका जनार्दना । आनंदघना अविनाज्ञा ॥१ 
॥ ॥ ध्रु. ॥ सकळदेवा [क. सकळ देवाधिदेवा.] आदिदेवा । कृपाळुवा जी केशवा । [पं. महानंदा महानुभावा.] महा 
महानुभवा [क. पं. महानुभावा.] । सदाशिवा सहजरूपा ॥ ७ ॥ चक्रधरा विश्वंभरा । गरुडध्वजा करुणाकरा । 
सहस्त्रपादा सहस्त्रकरा । क्षीरसागरा शोषशयना ॥ २ ॥ [दे. क. हा शब्द नाही.] कमलनयना कमलापती । 
कामिनीमोहना मदनमूर्ती । भवतारका धरित्या क्षिती । वामनमूर्ती त्रिविक्रमा ॥३॥ अगा ये सगुणा निर्गुणा । 
जगज़नित्या जगज़़ीवना । वसुदेवदेवकीनंदना । बाळरांगणा बाळकृष्णा ॥ ४ ॥ तुका आला लोटांगणी । मज 
ठाव द्यावा जी चरणीं । हे चि करीतसे विनवणी । भवबंधनीं सोडवावे ॥५॥ 

















६४७. आतां येणें बळें पंढरीनाथ । जवळी राहिला तिष्ठत । पाहातांन कळे जयाचा अंत | तो चि 
हृदयांत घाळूं आतां ॥ १ ॥ विसरोनि आपुला देहपणभाव । नामें चि भुलविला पंढरीराव । न विचारी [क. यातु 
कुळ ठाव.] याती कुळ नांव । लागावया पाव संतांचे ॥ २ ॥ बरें वर्म आलें आमुचिया हातां । हिंडावे धुंडावें न 
लगतां । होय अविनाश सहाकारी दाता । चतुर्भुज संता परि धाकें ॥३ ॥ होय आवडी सानें थोर । रूप सुंदर 
मनोहर । भक्तिप्रिय लोभापर । करी आदर याचकपणें ॥४ ॥ तें वर्म आलें आमुच्या हाता । ह्मणोनि हरण 
निघालीं संतां । तुका ह्मणे पंढरीनाथा । न सोडीं आतां जीवें भावें ॥५॥ 

















विषयानुक्रम 





६४८. माझा तंव खुंटला उपाव । जेणें तुझे आतुडती पाव । करूं भक्ति तरि नाहीं भाव । नाहीं हातीं 
जीव कवणेविशीं ॥१॥ धर्म करूं तरि नाहीं चित्त । दान देऊं तरि नाहीं वित्त । नेणें पुजों ब्राह्मण अतीत । नाहीं 
भूतदया पोटा हातीं ॥२ ॥ नेणें गुरुदास्य संतसेवन । जप तप अनुष्ठान । नव्हे वैराग्य वनसेवन । नव्हे दमन 
इंद्रियांसी ॥३॥ तीर्थ करूं तरि मन नये सवें । व्रत करूं तरि विधि नेणें स्वभावें । देव जरि आहे ह्मणो मजसवें 
। तरि आपपरावें न वंचे ॥४ ॥ ह्मणोनि जालों शरणागत । तुझा दास मी अंकित । यास कांहीं न लगे संचित । 
जालों [दे. त. निश्चित.] निश्चित तुका ह्मणे ॥५॥ 











६४९. तरि म्यां आळवावें कोणा । कोण हे [पं. हा जब्द नाहीं.] पुरवील वासना । तुजवांचूनि नारायणा । 
लावीं स्तना कृपावंतें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आपुला न विचारीं सिण । न धरीं अंगसंगें भिन्न । अंगीकारिळें राखें दीन । 
देई जीवदान आवडीर्चे ॥ ७ ॥ माझिया मनासिहे आस । नित्य सेवावा ब्रह्मरस । अखंड चरणींचा वास । पुरवीं 
आस याचकाची ॥ २ ॥ माझिया संचिताचा ठेवा । तेणें हे वाट दाविली देवा । एवढ्या आदराचा हेवा । मागें 
सेवादान आवडीने [पं. आवडीचें.] ॥ ३ ॥ आळवीन करुणावचनीं । आणीक गोड न लगे मनीं । निद्रा जागृती 
आणि स्वप्नीं । धरिळें ध्यानीं मनीं रूप ॥ ४ ॥ आतां भेट न भेटतां आहे । किंवा नाहीं ऐसें विचारूनि पाहें । 
लागला झरा अखंड आहे । तुका ह्मणे [पं. साह्य.] साह्ये केलें अंतरीं ॥५॥ 

















६५०. हें चि भवरोगाचें औषध । जन्म जरा तुटे व्याध । आणीक कांहीं नव्हे बाध । करील वध षड्वर्गा 
॥१॥॥ ध्रु. ॥ सांवळें रूप ल्यावें डोळां । सा चौ अठरांचा गोळा । पदर लागों नेदी खळा । नाममंत्रमाळा 
विष्णुसहस्त्र ॥ % ॥ भोजना न द्यावें अन्न । जेणें चुके अनुपान | तरीं च घेतल्याचा गुण । होईल जाण सत्य भाव 
॥२॥ नये निघों आपुलिया घरा | बाहेर लागों नये वारा । बहु बोलणें तें सारा । संग दुसरा वर्जावा ॥३ ॥ पास 
तें एक द्यावें वरी । नवनीताची होईल परी । होईल गुसळिलें तें निवारी । सार भीतरी नाहीं तया ॥ ४ ॥ न्हायें 
अनुतापीं पांघरें दिशा । स्वेद निघों दे अवघी आशा | होसिल [पं. होइल.] मागें होतासि तैसा । तुका ह्मणे दशा 
भोगीं वैराग्य ॥५॥ 














६५१. मागुता हा चि जन्म पावसी । भोगिलें सुखदुःख जाणसी । हें तों न घडे रे सायासीं । कां रे अंध 
होसी जाणोनियां ॥ १ ॥ लक्ष चौर्‍याशी न चुके फेरा । गर्भवासी यातना थोरा । येउनि पडसी संदेहपुरा । 
वोळसा थोरा मायाजाळीं ॥२॥ पश्नु काय पापपुण्य जाणती । उत्तम मध्यम भोग भोगिती । कांहीं एक उपजतां 
मरती । [क. पं. बहिर.] बहिरीं अंध होती पांगुळ मुकीं ॥३ ॥ नरदेह निधान लागलें हातीं । उत्तम सार उत्तम गती 
। होइन देव चि ह्मणती ते होती । तरि कां चित्तीं न धरावें ॥४ ॥ क्षण एक मन स्थिर करूनी । सावध [दे. साव.] 
होई डोळे उघडोनी । पाहें [त. पाहें वेदी बोलिलें. क. पाहें वेद बालिले.] वेद बोलिले पुराणीं । तुका विनवणी करीतसे ॥ 
६॥ 











६५२. दास्य करी दासांचें । उणें न साहे तयांचें । वाढिळें ठायींचें । [दे. भानें. पं. भाणे. क. भाने.] भाणें 
टाकोनियां धांवे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसा कृपेचा सागर | विटे उभा कटीं कर । सर्वस्वें उदार । भक्‍तांळागीं प्रगटे ॥ 
9 ॥ हृदयीं श्रीवत्सलांछन । मिरवी [त. पं. भक्‍्ताचें.] भक्‍तांचें भूषण । नाहीं तयाचा सीण | सुख धरिलें लातेचें ॥ 
२ ॥ सत्यभामा दान करी । उजुर नाहीं अंगीकारी । सेवकाच्या शिरीं । धरूनि चाळे पादुका ॥ ३ ॥ राखे 
दारवंटा [पं. दारवंट.] वळीचा । सारथी [दे. त. क. रथी.] जाला अर्जुनाचा । दास सेवकांचा । होय साचा अंकित ॥ 
४ ॥ भिडा नो [पं. त. न.] बोलवें पुंडलिकाशीं । उभा मर्यादा पाठींक्ीं । तुका ह्मणे ऐसी । कां रेन भजा माउली ॥ 
५॥ 











विषयानुक्रम 








६५३. हरि तैसे हरीचे दास | नाहीं तयां भय मोह चिंता आस | होउनि राहाती उदास | बळकट कांस 
भक्तीची ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ धरूनि पाय त्यजिलें [दे. त. तजिलें.] जन । न लगे मान मृत्तिकाधन । कंठीं नाम अमृताचे 
पान।न लगे आन ऐसें जालें ॥ ७ ॥ वाव तरी उदंड च पोटीं । धीर सिंधु ऐसे जगजेठी । कामक्रोधा न सुटे 
मिठी । [दे. त. वेठी तरी गिऱ्हे राबवीती.] गिऱ्हे तरी वेठीं रावविती ॥ २ ॥ बळें तरि नागवती [दे. क. नांगवती.] काळा | 
लीन तरि सकळांच्या तळा | उदार देहासी सकळा | जाणोनि कळा सर्व नेणते ॥३ ॥ संसार तो तयांचा दास | 
मोक्ष तें [पं. तो.] पाहातसे वास । रिद्धिसिद्धि देशवटा [दे. क. देशटा.] त्रास । न शिवति यास वैष्णवजन ॥४॥ 
जन्ममृत्युस्वप्नांसारिखें । आप त्यां न दिसे पारखें । तुका ह्मणे अखंडित सुखें । वाणी वदे मुखें प्रेमामृताची [दे. 
प्रेमा अमृताची.] ॥५ ॥ 








६५४. बहुत जाचलों संसारीं । वसें गर्भी मातेच्या उदरीं । लक्ष चौर्‍्याज्ञी योनिद्वारीं । जालों भिकारी 
याचक ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जिणें पराधीन आणिकां हातीं । दृढ पाशीं बांधलों संचितीं । प्रारब्ध क्रियमाण सांगाती । 
भोवंडिती सत्ता आपुलिया ॥ ७ ॥ न भरे पोट नाहीं विसांवा । नाहीं नेम एक ठाव गांवा । नाहीं सत्ता न फिरे 
ऐसी देवा । [दे. क. लाहे.] लाही जीवा खापरीं तडफडी ॥ २ ॥ काळ बहुत गेळे ऐसिया रीती । आणीक [पं. पुढे 
ही.] पुढें नेणों किती । खंडणा नाहीं पुनरावृत्ती । मज कल्पांतीं तरी वेगळे ॥३ ॥ ऐसें दुःख कोण हरील माझें । 
कोणा भार घालूं आपुलें ओझे । भवसिंधुतारक नाम तुर्झे । धांवसि काजें आडलिया ॥४ ॥ आतां धांव घालीं 
नारायणा । मजकारणें रंका दीना । गुण न विचारीं अवगुणा | तुका करुणा भाकीतसे ॥५॥ 























६५५. जंव हें सकळ सिद्ध आहे । हात चालावया पाये | तंव तूं आपुलें स्वहित पाहें | तीर्थयात्रे जाये 
चुकों नको ॥१ ॥ जंव काळ असे दुरी ठेला । तंव तूं हरिगुण गाये आइक वहिला । मनीं भाव धरूनि भला । न 
वंचे त्याला चुको नको ॥ २ ॥ जोडोनि धन न [पं. घालीं.] घलीं माती । ब्रह्मवृंदें पूज़न [दे. त. इति. क. यिति.] यती । 
सत्य आचरण दया भूतीं । करीं सांगाती चुकों नको ॥३ ॥ दशा यौवन [त. यवोन.] वाणली अंगीं । पांगिला नव्हे 
विषयसंगीं । काम क्रोध लोभ मोह त्यागीं । राहें संतसंगीं चुको नको ॥ ४ ॥ मग तेर्थे न चले कांहीं । सत्ता 
संपदा राहेल ठायींच्या ठायीं । पुढें संचित जाईल ग्वाही । तुका ह्मणे ते ही यमआज्ञा ॥५॥ 














६५६. ऐक पांडुरंगा एक मात । कांहीं बोलणें आहे एकांत । आह्यां जरी तारील संचित । तरी उचित 
काय तुझे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ उसने फेडितां धर्म तो कोण | काय तया मानवेल जन । काय गा मिरवूनि भूषण । 
वांयां थोरपण जनांमध्यें ॥ ७ ॥ अन्न जरी न मिळे तयासी देणें । आगांतुक पात्र उचित दान । उपकार तरी 
धनमंत्रीपणे । जरी देणेंघेणें नाहीं आशा ॥ २ ॥ शूर तों तयासी बोलिजे जाणा । पाठीज्रीं घाळूनि राखे दीना | 
पार पुण्य नाहीं त्या भूषणा । ऐक नारायणा वचन हें ॥३ ॥ आतां पुढें बोलणें तें काई । मज तारिसी तरी च 
सही । वचन आपुलें सिद्धी नेई | तुका ह्मणे तई मज कळसी ॥४॥ 














६५७. चांगलें नाम गोमटें रूप | निवती डोळे हरती ताप | विठ्ठल विठ्ठल हा जप | प्रगट स्वल्प अति 
सार ॥१॥॥ ध्रु. ॥ शस्त्र हें [त. हा.] निर्वाणींचा बाण | निकट समय अवसान । कोठें योजेळ दश दान । खंडी 
नारायण दुःख चिंतने ॥ ७ ॥ सकळ श्रेष्ठांचे मत । पावे सिद्धी पाववी अनंत । ह्मणोनि व्हावें शरणागत | आहे 
उचित एवढें चि ॥२॥ ह्मणोनि रुसलों संसारा । सर्प विखार [पं. हा विखार.] हा पांढरा । तुजशीं अंतर रे दातारा 
।या चि दावेदारानिमित्त [पं. निमित्य.] ॥ ३ ॥ येणें मज भोगविल्या खाणी । नसतां छंद लाविला मनीं । माजलों 
मी माझे भ्रमणीं । जाली बोडणी विटंबना ॥ ४ ॥ पावलों केलियाचा दंड । खाणी भोगिविल्या [त. पं. भोगिल्या.] 
उदंड । आतां केला पाहिजे खंड | तुका दंडवत घाली देवा ॥५॥ 














विषयानुक्रम 





६५८. चांगला तरी पूर्णकाम । गोड तरी याचे चि नाम । दयाळु [दे. त. दयाळ.] तरी अवघा धर्म । भला 
तरी दासा श्रम होऊं नेदी ॥१॥॥ ध्रु. ॥उदार तरी [त. लद्युमीयेसी.] लक्ष्मीयेसी । जुंझार तरी कळिकाळासी । 
चतुर तरी गुणांची च रासी । जाणता तयासी तो एक ॥ ७ ॥ जुनाट तरी बहु काळा । न कळे जयाची लीळा । 
नेणता गोवळीं गोवळा । लाघवी अवळाभुलवणा ॥ २ ॥ गांढ्या तरी भावाचा अंकित | बराडी तरी उच्छिष्टाची 
प्रीत । ओंगळ तरी कुब्जेश्ीं रत । भ्याड अनंत बहु पापा ॥ ३ ॥ खेळतो येणें चि खेळावा । नट तो येणें चि 
अवगावा [दे. त. पं. आवगावा.] | लपोनि जीवीं न कळे जीवा । धरितां देवा नातुडेसी [पं. त. नातुडसी.] ॥ ४ ॥ उंच 
तरी बहुत चि उंच । नीच तरी बहुत चि नीच । तुका ह्मणे वोलिलों साच । नाहीं [त. पं. आहाच.] अहाच पूजा 
केली ॥५॥ 




















६५९. काय आह्मी भक्ति करणें कैसी । काय एक वाहावें तुह्यांसी । अवघा भरोनि उरलासी । वाणीं 
खाणीं रसीं [दे. क. रूपगधीं.] रूपीं गंधीं ॥१ ॥ कसें करूं इंद्रियां बंधन । पुण्यपापाचें खंडण । काय व्रत करूं 
आचरण । काय तुजविण उरलें तें ॥२॥ काय डोळे झांकुनियां पाहूं । मंत्रजप काय ध्याऊं । कवणें ठायीं 
धरूनि भाव । काय तें वाव तुजविण ॥ ३ ॥ काय हिंडो कवण दिशा । कवणे ठायीं पाय ठेवूं कैसा । काय तूं 
नव्हेसि न कळे तैसा [पं. ऐसा.] । काय मी कैसा पाहों आतां ॥ ४ ॥ तुझिया नामाची सकळ । पूजा अर्चन मंत्र 
माळ । धूप दीप नैवेद्य फळ तांबूल । घेऊं पुष्पांजुळ तुका ह्मणे ॥५॥ 














६६०. शरीर दुःखाचे कोठार | शरीर रोगाचें भांडार । शरीर दुर्गधीची थार । नाहीं अपवित्र शरीरा ऐसें 
॥१॥॥ ध्रु. ॥ शरीर उत्तम चांगळें । शरीर सुखाचे घोंसुलें । शरीरें साध्य होय केळें । शरीरें साधले परब्रह्म ॥ 
9 ॥ शरीर विटाळाचें [दे. क. अळें.] आळें । मायामोहपाहजाळें । पतन शरीराच्या मुळें । हरीर काळें व्यापिले ॥ 
२ ॥ शरीर सकळ हें [त. पं. ही.] शुद्ध । शरीर निधींचा ही निध । शरीरें तुटे भवबंध । वसे मध्यें भोगी देव हारीरा ॥ 
३ ॥ शरीर अविद्येचा बांधा । शरीर अवगुणाचा रांधा । शरीरीं वसे बहुत बाधा । नाहीं गुण [पं. सुधा.] सुदा एक 
शरीरीं ॥४॥ शरीरा सुख नेदावा [त.न द्यावा] भोग । न द्यावें दुःख [दे. क. पं. सुख.] न करीं त्याग । नव्हे वोखटें ना 
चांग | तुका ह्यणे वेग [त. वेग हरी भजनीं.] करीं हरिभजनीं ॥५॥ 





६६१. इतुलें करीं भलत्या परी । परद्रव्य परनारी । सांडुनि अभिलाष अंतरीं । वर्ते वेव्हारीं सुखरूप ॥ 
१॥न करीं दंभाचा सायास । झांती राहें बहुवस । जिव्हे सेवी सुगंधरस । न करीं आळस रामनामीं ॥२॥ 
जनमित्र होई सकळांचा । अनुभ न बोलावी वाचा । संग न धरावा [त. धरी.] दुर्जनाचा । करीं संतांचा सायास ॥ 
३ ॥ करिसी देवाविण आस । अवघी होईल निरास । तृष्णा वाढविसी बहुवस । कधीं सुखास न पवसी [पं. 
पावसी.] ॥ ४ ॥ धरूनि विश्वास करीं धीर । करितां देव हा चि निर्धार । तयाचा वाहे योगक्षेमभार । नाहीं अंतर 
[पं. अंतपार.] तुका ह्मणे ॥५॥ 














६६२. संसारसिंधु हा दुस्तर | नुलंघवे उलंघितां पार । बहुत वाहाविलें दूर । न लगे चि तीर पैल थडी 
॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ किती जन्म जाला फेरा । गणित नाहीं जी दातारा । पडिलों आवर्ती भोंवरा । बहुता थोरा 
वोळसिया [क. वोळखिस्या.] ॥ 9 ॥ वाढलों परी नेणती बुद्धी । नाहीं परतली धरिली शुद्धि । मग म्यां विचारावें 
कधीं । ऐसी संधी सांडुनियां ॥२॥ अनेक खाणीं आहार निद्रा । भयमैथुनाचा चि थारा । बाळत्व तारुण्य जरा । 
प्रधान पुरा भोग तेथें ॥३॥ ऐसीं उलंघूनि आलों स्थळें । बहु भोवंडिलों काळें । आतां हें उगवावें जाळें । [पं. 
उजेडाचे बळें. क. उजेडावें बढें.] उजेडा वळें दिवसाच्या ॥ ४ ॥ [पं. सांडुनियां.] सांडीन या संसाराची वाट । बहु येणें 
भोगविले कष्ट । दावी सत्या ऐसें नष्ट । तुका ह्मणे भ्रष्ट जालों देवद्रोही ॥५॥ 














विषयानुक्रम 





६६३. विठ्ठल भीमातीरवासी । विठ्ठल पंढरीनिवासी । विठ्ठल पुंडलिकापासीं । कृपादानाविसीं उदार 
॥१॥॥ ध्रु. ॥ विठ्ठल स्मरणा कोंवळा | विठ्ठल गौरवीं आगळा । आधार ब्रह्मांडा सकळा | विठ्ठल लीळाविग्रही 
॥ ७ ॥ उभा चि परी न मनी सीण । नाहीं उद्धरितां [पं. त. उद्धरिता.] भिन्न । समर्थाचे घरीं एक [पं. एक चि.] अन्न । 
आर्तभूता क्षणोक्षणा सांभाळी ॥ २ ॥ रुचीचे प्रकार । आणिताती आदरें । कोठें ही न पडे अंतर | थोरां [पं. थोरांस 
ही थोर.] थोर धाकुट्यां धाकुटा ॥३ ॥ करितां बळ धरितां नये । झोंबतां डोळे मनें च होय । आपुल्या उद्देशाची 
सोय । जाणे हृदयनिवासी ॥ ४ ॥ पान्हा तरी आल्या अंतर तेथें । तों नाहीं भरिळें रिते । करितों सेवन [पं. आतें.] 
आहते | तुका ह्मणे चित्ते चित्त मेळवूनी ॥५॥ 

















६६४. ताप हें हरण श्रीमुख । हरी भवरोगा ऐसें दुःख । अवलोकितां उपजे सुख । उभें सन्मुख दृष्टीपुढे 
॥१॥॥ ध्रु. ॥न पुरे डोळियांची धणी । सखोल कृपेची च खाणी । स्तवितां न पुरे वेदवाणी । तो हा समचरणी 
कृपानिधी ॥ ७ ॥ रामकृष्णध्यान वामननारसिंहीं । उग्र आणि सौम्य कांहीं च नाहीं । सांपडे भरलीये वाही । 
भाव शुद्ध पाहीं याचें भातुरकें ॥ २ ॥ गुणगंभीर चतुर सुजाण । शूर धीर उदार नारायण । व्यापक तरी त्रिभुवन | 
मनमोहन लावण्य हें ॥३ ॥ ठाण हें साजिरे सुंदर । अविनाह अविकार । अनंत आणि [त. पं. अपरांपार.] अपार | 
तो हा कटीं [पं. हा शब्द नाहीं.] कर [त. धरिताही.] धरिताहे ॥ ४ ॥ जयाची वाणी सुमनमाळा । परमामृतजिव्हाळा । 
अनंता अंगीं अनंत कळा | तुका जवळा चरणसेवक [दे. चरण सेवे.] ॥५ ॥ 











कान्होबा ०नाट अभंग ७. 


६६५. अगा ये वैकुंटनायका | अगा ये त्रैलोक्यतारका । अगा जनार्दना जगव्यापका । अगा पाळका 
भक्तांचिया ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अगा ये वसुदेवदेवकीनंदना । अगा ये गोपिकारमणा । अगा बळिबंध वामना । अगा 
निधाना गुणनिधी ॥ ७ ॥ अगा ये द्रौपदीबांधवा । अगा ये सखया पांडवा । अगा जीवाचिये जीवा । अगा माधवा 
मधुसूदना ॥ २ ॥ अगा महेश्वरा महाराजा । अगा श्रीहरी गरुडध्वजा । अगा सुंदरा सहस्रभुजा । पार मी तुझा 
काय वर्णू ॥३ ॥ अगा अंबत्र्ष्षिपरंपरा | [दे. निलारंभ त. निळारंभ.] निरालंबा निर्विकारा । अगा गोवर्धन धरणीधरा । 
अगा माहेरा दीनाचिया ॥ ४ ॥ अगा धर्मराया धर्मश्ीळा । कृपासिंधु कृपाळा । अगा प्रेमाचिया कल्लोळा । 
सकळकळाप्रवीणा ॥५ ॥ अगा चतुरा सुजाणा । मधुरागिरा सुलक्षणा । अगा उदारा असुरमर्दना । राखें शरणा 
तुकयाबंधु ॥६॥ 





६६६. उभा देखिला भीमातीरीं । कर मिरवले कटावरी । पाउलें तरी सम चि साजिरीं । नाम तरी 
अनंत अतिगोड ॥ १ ॥ शंखचक्रांकित भूषणे । जडितमेखळा चिद्रत्नें । पीतांबर उटी शोभे गोरेपणें । लोपलीं 
तेणें रवितेजें ॥ २ ॥ श्रवणीं कुंडळें देती ढाळ । दशांगुळीं मुद्रिका माळ । दंतओळी हिरे झळाळ । मुख निर्मळ 
सुखरासी ॥ ३ ॥ कडीं कडदोरा वांकी वेळा । बाहीं [त. बाहीवटे] बाहुवटे पदक [पं. माळा.] गळां । मृगनाभी 
रेखिला टिळा । लवती डोळां विद्युछता ॥ ४ ॥ सुंदरपणाची साम्यता । काय वर्णू ते पावे आतां । तुकयाबंधु 
ह्मणे रे अच्युता । धन्य ते मातापिता प्रसवली ॥५॥ 























६६७. एक मागणें हृषीकेशी । चित्त द्यावें सांगतों वचनासी । मज अंतर तुझ्या चरणासी । न पडे ऐसी 
कृपा करीं ॥१॥॥ध्रु. ॥ नको दुजी बुद्धि आणीक । रिद्धिसिद्धी परलोक । तूं स्वामी मी सेवक । खंडणा नको 
करूं ऐसी ॥ ७ ॥ मना येईल तो जन्म देंई । भलते कुळीं भलते ठायीं । तें मी सांकडे घालीत नाहीं । 
हृदयींहुनीं [पं. तुवां न वजावें] तूं न वर्जे ॥२॥ इतुलें करीं भलत्या परी । भलत्या भावें तुझे द्वारीं । राहेन दास 








विषयानुक्रम 


होऊनि कामारी । वदो वैखरी नित्य नाम ॥ ३ ॥ नको विचारू दुसरें आतां । हरण आलों जी पंढरीनाथा । 
तुकयाबंधु ह्मणे रे अच्युता । आहेसि तूं दाता दानशूर ॥४॥ 








६६८. कई देखतां होईन डोळीं । सकळां भूतीं मूर्ति सांवळी । जीवा नांव भूमंडळीं । जळीं स्थळीं काष्ठी 
पाषाणीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसा कृपा करील नारायण । जीव जगाचा होईन । प्रेमसागरीं बुडईन । होईल स्नान 
अनुतापीं ॥ ७ ॥ ऐसा कई येईन दैवास | दृ्य नासोनि जाईल आस । सदा संतचरणीं देहाचा वास | सेवीन 
शेष धणीवरी ॥२ ॥ कंई नवसा येतील अंकुर । सुखा नाहींसा होईल पार । अमृत तें पृथ्वीजळ सागर । वाहाती 
पूर आनंदाचे ॥ ३ ॥ प्रसन्न दया क्षमा शांति । कईं नवविधा होईल भक्ति । भोगीन वैराग्यसंपत्ति । मनोरथ 
कळती तईं पुरले ॥ ४ ॥ तुकयाबंधु ह्मणे सांग । नव्हे तुजविण निरसेना पांग । ह्मणोनि घातलें साष्टांग । 
पांडुरंगा [पं. चरणावरी.] वरी चरणा ॥५॥ 














६६९. तूं वळिया शिरोमणी । आहेसि माजी ये त्रिभुवनी । रिघालों पाठी तुझी ह्मणउनी । आतां करीन 
मी असेल तें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तूं देवा प्रतापदिनकर । सुरा असुरांचा सुर । महावीरां वीर धनुर्धर । मी तों पामर 
काय तेथें ॥ ७ ॥ कृपासिंधु दीनवत्सल । फोडिली देवाची बंदशाळ । संहारूनि राक्षसदळ । शरणागत राजीं 
स्थापिला ॥ २ ॥ [दे. त. क. उपकर्म.] उपक्रम करावा बहुत । तरी तूं जाणसी धर्मनीत । उचित काय तें अनुचित । 
राखें शरणागत आलों आतां ॥३ ॥ किती म्यां काय विनवावें । हरण आलों जीवें भावें । तुकयाबंधु ह्मणे करावें 
।क्षेम अवर्घे येणें काळे ॥४॥ 














६७०. देवा मी चांडाळ चांडाळ । ह्मणतां लागताहे वेळ | नसे पाहातां भूमंडळ । ऐसा अमंगळ खळ 
दुसरा ॥१ ॥ जन्मा उपजलियापासुनी । असत्य कर्म तें अझुनी । सत्य आचरण नेणें स्वप्नीं | निखळ खाणी 
अवगुणांची ॥ २ ॥ भक्ति दया अथवा कथा । कानीं न साहवे वार्ता । अखंड विषयांची वेथा । अघम पुरता 
अधमाहुनी ॥३ ॥ काम क्रोध दंभ अहंकार | गर्व ताठा मद मत्सर । यांचें तरी माहेरघर । परउपकार वैरी तैसा 
॥४॥ निंदा द्वेष घात विश्वास । करितां नाहीं केला आळस | करूं नये [क. तें केलें] ते केळे संतउपहास । अभक्ष 
[दे. त. क. अभक्ष भक्ष तें ही भक्षिलें] तें ही भक्षिळें ॥५ ॥ पाळिलें नाहीं पितृवचन । सदा परद्वारीं परघनीं ध्यान । बोलों 
नये घडलें ऐसें [दे. अनोविन. त. अणोविन.] अन्योन्यविण । दासीगमन आदिकरूनी ॥ ६ ॥ कायामनें वाचा इंद्रियांशीं 
। सकळ पापांची च राशी । तुकयाबंधु ह्मणे ऐसियासी । आलीं हृषीकेज्ी तुज शरण ॥७॥ 




















६७१. काय काय करितों या मना । परी नाइके नारायणा | करूं नये त्याची करी विवंचना | [क. पं. नेऊं 
पतना.] पतना नेऊं आदरिलें ॥१ ॥ [दे. त. भलतियं सर्वा. क. भक्तियेसवा.] भळतिया सर्वे घांवे सैराट । वाट आडवाट 
दरे दरकुट । न विचारी कुडें कांहीं कपट | घात बळकट मांडियेला ॥२॥ न पुरती भ्रमणा दाही दिशा । सप्त 
ही पाताळ आकाशात घाली उडी बळे चि देखोनि फांसा । केलों या देशा पाहुणा ॥ ३ ॥ चेतवूनि इंद्रियें सकळ 
। आझा तृष्णा कल्पना काम क्रोध काळ । दुराविली शुद्ध बुद्धि केली राळ । ऐसें चांडाळ अनिवार हें ॥४॥ 
आतां काय ऐसें करावें यासी । बहु जाचिलों केलों कासाविसी । तुकयाबंधु ह्मणे हृषीकेशी । धांव मज ऐसी 
परी जाली ॥५॥ 

















नाटाचे अभंग समाप्त ६३. 


[तं. ६७२, ६७३, ६७४, ६७५ हे चार अभंग जास्ती आहेत.] ६७२. अखंडक्षीराब्धी भरितें आळे । अध्यात्मविद्येचें 
भांडार उघडिलें । सूर्यकोटीस तेज फांकलें । ध्यानीं प्रगटलें भक्‍तांचिया ॥ १ ॥ अनादि ब्रह्मज्ञानाचें गुज । 





विषयानुक्रम 





श्रवणीं अवचित पडिलें सहज | परमनिर्वाणाचें बीज | गुंडाळिळें निजसर्वभाग्यें ॥२॥ मंत्र महामंत्र मंगळनिधी 
। सत्संगदर्शन प्रगटळें आधीं । वैराग्यविवेकाची बुद्धी । नामामृतसिद्धी साधिलें तें ॥ ३ ॥ क्षमादयाश्ांतीचें 
निजसुख । सचित्सुखें बोलला पुंडलीक । अनंतसुखाचा हारिख । उगवला देख पंढरीये ॥ ४ ॥ नेणें 
भवभक्तीची निरपेक्षता । नेणें भूतदयेची ममता । तुका ह्मणे पंढरीनाथा । संग साधुसंतां देई आतां ॥५॥ 











६७३. क्षीराब्धिवासा शेषशयना । लीळाविग्रहा गोपिकारमणा । सगुणस्वरूप भक्‍तभूषणा । गुणनिधाना 
गुप्तरूपा ॥१ ॥ अनंत अवतार धरितिया । अखंडस्वरूपा करुणालया । अमरपाळका देवराया । हरीं भवभया 
भक्‍्तांचिया ॥२ ॥ सर्वव्यापका सर्वातीता । गर्जेंद्ररक्षका वैकुंठनाथा । भोळ्या भक्‍तांसि सौख्यदाता । तुजविण 
सर्वथा असे चि ना ॥ ३ ॥ चित्तचाळका चैतन्यघना । भक्‍तकैवारी असुरमर्दना । भक्‍तअभिमानी नारायणा । 
जगज्ञीवना पांडुरंगा ॥ ४ ॥ ब्रह्मादिकांचा निजजनिता । सकळकारण अकर्ता । अणुरेणुव्याप्यभरिता । पावन 
पतिता तुका ह्मणे ॥५॥ 





६७४. अखंडकर्मा कर्मप्रकाशका । मजसाटीं कां रे जालासि मुका । धर्मा धर्मप्रतिपाळका । 
सर्वचाळका सर्वातीता ॥१॥ न देखसी वर्णाश्रममर्यादा । त्याचा सर्वस्वे करिसी कामधंदा । कधीं न लाजसी तूं 
गोविंदा । कां रे मुकुंदा बोल आतां ॥ २ ॥ मत्स्यकूर्मादिअवतारांसाठीं । श्रमळे असतील जगजेठी । करितां 
घडमोड सृष्टी । जालासि कष्ठी काय जाणें ॥३ ॥ किती म्यां विनवावें श्रीपती । पुन्हा पुन्हा यावें काकुलती । 
पुरे आतां तुझी संगती । करुणामूर्ती काय जाळें ॥ ४ ॥ काय म्यां तुजसी करावें आतां । कां रे कोपलासी 
पंढरीनाथा । सकळ दुःख निवारिता | पावन पतिता तुका ह्मणे ॥५॥ 























६७५. वासुदेवा दिनानाथा । कमललोचना श्रीअच्युता । निजभक्तांसि सौख्यदाता । तुजविण सर्वथा 
असे चि ना ॥ १ ॥ विठ्ठला अनंता विश्वपती । विराट्स्वरूपा वामनमूर्ती । ब्रह्मादिकर्ता वैकुंठपती । 
अगम्यस्थिती वेदश्ास्त्रा ॥ २ ॥ अद्वैेतअखंडभरिता । विश्वबाहु अपरिमिता । विश्वचक्षु विश्वदेवता । आदिपिता 
ब्रह्मयाचा ॥३ ॥ भक्‍ताधीना भवभयभंगा । परमपुरुषा पांडुरंगा । अनादि अखिलअंतरंगा | संगा असंगा वेगळा 
ची ॥४॥ हें विराट्स्वरूप भोळिया भक्तांसी । सर्वथा न कळे हृषीकेशी । सगुण रूप धरूनि त्यांसी । लावीं 
भजनासी तुका ह्मणे [त. येथें “नाट अभंग समाप्त” असें आहे.] ॥५ ॥ 














६७६. काय खावें आतां कोणीकडे जावें । गांवांत राहावें कोण्या बळें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥कोपला पाटील 
गांवचे हे ळोक । आतां घाली भीक कोण मज ॥ ७ ॥ आतां येणें चवी सांडिली ह्मणती । निवाडा करिती 
दिवाणांत ॥ २ ॥ भल्या लोकीं यास सांगितली मात | केला माझा घात दुर्बळाचा ॥३ ॥ तुका ह्मणे याचा संग 
नव्हे भला । शोधीत विठ्ठला जाऊं आतां ॥४॥ 








६७७. संत मागे पाणी नेदी एक चूळ । दासीस आंघोळ ठेवी पाणी ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ संतासी देखोनी होय 
पाठमोरा । दासीचिया पोरा चुंबन देतो ॥ ७ ॥ संतासी देखोनि करितों ढवाळ्या । भावें धुतो चोळ्या 
दासीचिया ॥२॥ तुका ह्मणे त्याच्या तोंडावरी थुंका | जातो यमळोका भोगावया ॥३ ॥ 











६७८. एक प्रेमगुज ऐकें जगजेठी । आठवली गोष्टी सांगतर्से ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ एक मृग दोन्ही 
पाडसांसहित । आनंदें चरत होती वनी ॥ ७ ॥ अवचिता तेथें पारधी पावला । घेऊनियां आला श्वानें दोन्ही ॥ 
२ ॥ एकीकडे त्याणें चिरिल्या वाघुरा । ठेविलें श्वानपुत्रा एकीकडे ॥ ३ ॥ एकीकडे तेणें वोणवा लाविला । 
आपण राहिला एकीकडे ॥ ४ ॥ चहूंकडोनियां मृगें वेढियेलीं । स्मरो तें लागलीं नाम तुर्झे ॥५ ॥ रामा कृष्णा 





विषयानुक्रम 





हरी गोविंदा केशवा । देवाचिया देवा पावें आतां ॥ ६ ॥ कोण रक्षी [पं. आम्हा.] आतां ऐसिये संकटीं । बापा 
जगजेठी तुजविण ॥ ७ ॥ [पं. ऐकोनियां.] आइकोनि तुह्मी तयांचीं वचनें । कृपाअंतःकरणें कळवळिलां ॥८॥ 
आज्ञा तये काळीं केली पर्जन्यासी । वेगीं पावकांसी विझवावें ॥ ९ ॥ ससे एक तेथें [पं. उठोनि चालिलें.] उठवुनी 
पळविले । तया पाठीं गेली [पं. गेले श्वान दोन्ही] श्वानें दोन्ही ॥ १० ॥ मृगें [पं. चवकोनी] चमकोनी सत्वर चाललीं । 
गोविंदें रक्षिलीं ह्मणोनियां ॥११ ॥ ऐसा तूं कृपाळु दयाळु आहेसी । आपुल्या [पं. दासासी.] भक्‍तांसी जीवलग ॥ 
१२ ॥ ऐसी तुझी कीर्ती जीवीं आवडती । रखुमाईच्या पती तुका ह्मणे ॥१३ ॥ 





६७९. आशाबद्ध वक्ता | [पं. भय.] धाक श्रोतयाच्या चित्ता ॥१॥॥ ध्रु. ॥ वांयां गेळें ते भजन । उभयतां 
लोभी मन ॥ ७ ॥ बहिर्मुख एके ठायीं । तैसें जालें तया दोहीं ॥ २ ॥ माप तैसी गोणी | तुका ह्मणे रितीं दोन्ही ॥ 
३॥ 





६८०. विठ्ठला रे तूं उदाराचा राव । विठ्ठला तूं जीव या जगाचा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ विठ्ठला रे [पं. हा शब्द 
नाहीं.] तूं उदाराची रासी । विठ्ठला तुजपाज्ञीं सकळसिद्धी ॥ & ॥ विठ्ठला रे तुर्झे नाम बहु गोड । [पं. विठ्ठला रे तूं 
कोड पुरविसी.] विठ्ठला रे कोड पुरविसी ॥ २ ॥ विठ्ठला रे तुझे श्रीमुख चांगलें । विठ्ठला लाभले ध्यान मनीं ॥३॥ 
विठ्ठला रे वाचे बोला बहुरस | विठ्ठला रे सोस घेतला जीवें ॥४ ॥ विठ्ठला रे शोक करीतसे तुका । विठ्ठला तूं 
ये [पं.येगा.] कां झडकरी ॥५॥ 











६८१. [त. बाहेरी] बाहिर पडिलों आपुल्या कर्तव्ये । संसारासि जीवें वेटाळिलों ॥१॥॥ ध्रु. ॥ एकामध्ये 
[पं. एका मधीं.] एक नाहीं मिळो येत । ताक नवनीत निवडीलें ॥ ७ ॥ जालीं ढोनी नामें एका चि मथनीं । 
दुसरिया गुणीं वेगळालीं ॥ २ ॥ तुका ह्मणे दाखविल्या मुक्‍ताफळीं । शिंपले [त. शिंपल्या.] चि स्वस्थळीं 
खुंटलिया॥३॥ 











६८२. [पं. बरवा बरवा देवा तूं । जीवाहूनि आवडसी देवा तूं.] बरवा बरवा बरवा रे देवा तूं । जीवाहूनि आवडसी 
जीवा रे देवा तूं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ पाहातां वदन संतुष्ट लोचन [पं. वचन.] । जाळे आइकतां गुण श्रवण [पं. हा शब्द 
नाहीं.] रे देवा [दे. पं. अष्टे.] अष्ट अंगें तनु त्रिविध ताप गेला सीण । वर्णितां लक्षण रे देवा ॥२॥ मन जालें उन्मन 
अनुपम [पं. अनुपम्य गहन.] ग्रहण । तुकयाबंधु ह्मणे महिमा नेणें रे ॥३॥ 


६८३. सोइरियासि करी [पं. पाहुणेर.] पाहुणेरु बरा | काढितो ठोंबरा संतांलागीं ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ गाईसि 
देखोनि बदबदा मारी । घोड्याची चाकरी गोड लागे ॥ & ॥ [पं. फुले पाने.] पानफुल वेऱ्येसी नेतसे उदंड । 
देखों [पं. देवो.] नेदी खांड ब्राह्मणासी ॥ २ ॥ बाइलेच्या गोता आवडिनें पोसी । माता पितियासी दवडितो ॥३॥ 
तुका ह्मणे थुंका त्याच्या तोंडावरी । जातो यमपुरी भोगावया ॥४ ॥ 





६८४. सोलीव जें सुख अतिसुखाहुनि । उभें [पं. ते.] हें अंगणी वैष्णवांच्या ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ वृंदावन सडे 
चौक रंग माळा । नाचे तो सोहोळा देखोनियां ॥ ७ ॥ भूषणमंडित सदा सर्वकाळ । मुद्रा आणि माळ तुळसी 
कंठीं ॥२॥ नामओघ मुखीं अमृताचें सार । मस्तक पवित्र सहित रजें ॥३ ॥ तुका ह्मणे मोक्ष भक्‍ताचिया मना | 
नये हा वासना त्याची करी ॥४॥ 





विषयानुक्रम 





६८५. तीर्थे केलीं कोटीवरी । नाहीं देखिली पंढरी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जळो त्याचें [पं. जाळेंपण.] ज्याळेंपण । 
न देखे चि समचरण ॥ ७ ॥ योग याग अनंत केले । नाहीं समचरण देखिले ॥२॥ तुका ह्मणे विठ्ठलपायीं । 
अनंत तीर्थे घडिलीं पाहीं ॥३॥ 





६८६. कोणतें कारण राहिलें यामुळें । जें म्यां तुज बळें [त. कष्टविलें.] कष्टवावें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ नाहीं जात 
जीव नाहीं होत हानी । सहज तें मनीं आठवले ॥ & ॥ नाहीं कांहीं चिंता मरतों उपवासी । अथवा त्या हौसी 
गाई व्हाव्या ॥२॥ हें तों तुज कळां येतसे अंतरीं । लाखणीक वरी साच भाव ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे देवा 
नासिवंतासाठीं । पायांसवें तुटी करिती तुझ्या ॥४॥ 











६८७. रामा अयोध्येच्या राया । दिनानाथा रे सखया ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पाप ताप विघ्न हरीं । दिनानाथा 
सुख करीं ॥ & ॥ [त. पं. भिल्लटिचिया.] मिलटीचिया रे उच्छिष्टा । [पं. स्वीकारिसी तू रे भ्रष्टा.] स्वीकारिसी रे तूं भ्रष्टा ॥ 
२॥मी तों सलगीचें मूल । तुका ह्मणे तूं सखोल ॥३॥ 





६८८. [दे. क. अंबिसाचिया. त. आबिसाचिये.] आमिषाचिये आसे गळ गिळी मासा | फुटोनियां घसा मरण पावे 
॥१ ॥ मरणाचे वेळे [पं. वेळी.] करी तळमळ । आठवी कृपाळ तये वेळीं ॥ २ ॥ अंतकाळीं ज्याच्या नाम आलें 
मुखा | तुका ह्मणे सुखा पार नाहीं ॥३॥ 





६८९. तुजवरी ज्याचें मन । दरुडठान [दे. त. दरुषण.] दे त्याचे ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥केसा जाती शुद्ध भाव | हात 
पाव ना वृत्ती ॥ ७ ॥ अवघियांचा करूनि मेळा | तुज डोळां रोखिलें ॥२ ॥ तुका ह्मणे तुज आड । लपोनि 
कोड दावीं देवा ॥३॥ 











६९०. विश्वव्यापी माया | तिणें झाकुळिलें छाया ॥१॥॥ ध्रु. ॥ सत्य गेळें भोळ्यावारी । अविद्येची [क. 
अवघेचि.] चाली थोरी ॥ ७ ॥ आपुलें चि मन । करवी आपणां बंधन ॥२ ॥ तुका ह्मणे देवा । तुह्ली कोडीं हीं 
उगवा ॥३॥ 





६९१. पोटीं जन्मती रोग । तरि कां ह्मणावे आप्तवर्ग ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ रानीं वसती औषधी । तरि कां 
ह्मणाव्या निपराधी ॥ २ ॥ तैसें शरीराचें नातें । तुका ह्मणे सर्व आरप्ते ॥३॥ 





६९२. नव्हे शब्द एक देशी । सांडी गवज्ञी कोणाला ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जाली माझी वैखरी । विश्वंभरी 
व्यापक ॥ ७ ॥ मोकलिलें जावें बाणे । भाता जेणें वाईळें ॥ २ ॥ आतां येथें केचा तुका । बोळे सिका स्वामीचा 
॥३॥ 








६९३. गायनाचे रंगीं । शक्‍ति अद्भुत हे अंगीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ हें तों देणें तुमचें देवा । घ्यावी अखंडित 
सेवा ॥ & ॥ अंगीं प्रेमाचे [त. भाते.] भरतें । नाहीं उतार चढते ॥२॥ तुका ह्मणे वाणी ॥ [प. परम अमृताची खाणी.] 
नाम अमृताची खाणी ॥३ ॥ 





६९४. माप ह्यणे [त. हा शब्द नाहीं.] मी मवितें । भरी धणी ठेवी रितें ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ देवा अभिमान नको | 
माझेठायीं देऊं [पं. जको.] स्को ॥ ७ ॥ देशीं चाले सिका | रितें कोण लेखी रंका ॥ २ ॥ हातीं सूत्रदोरी । तुका 
ह्मणे त्याची थोरी ॥३॥ 





विषयानुक्रम 


६९५. कोण सांगायास । गेलें होतें देशोदेश ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नेलें वाऱ्या हातीं माप । समर्थ तो माझा बाप 
॥ ७ ॥ कोणाची हे सत्ता । जाली वाचा वदविता ॥२ ॥ तुका ह्मणे या निश्चये । मार्झ निरसळें भय ॥३॥ 





६९६. सकळिकांच्या पायां माझी विनवणी । मस्तक चरणीं ठेवीतसें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अहो श्रोते वक्‍ते 
सकळ ही जन | बरें पारखुन बांधा गांठी ॥ & ॥ फोडिलें भांडार धन्याचा हा माल । मी तंव हामाळ भारवाही 
॥२॥ तुका ह्मणे चाली जाली चहूं देशी । उतरला कसीं खरा माल ॥३॥ 











६९७. कोण त्याचा पार पावला धुंडितां । पुढें विचारितां विश्वंभरा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अणुरेणु सूक्ष्मस्थूळा 
पार नाहीं | श्रुती नेती त्या ही खुंटलिया ॥ ७ ॥ फळांत कीटक येवढें आकाश । ऐसीं तरुवरास अनेक किती 
॥२॥ दाविले अनंते अर्जुनासि पोटीं । आणीक त्या सृष्टि कृष्णळोक ॥३ ॥ तुका ह्मणे लागा संतांचिये कासे । 
ठाव घेतां कैसे वांचा जीवें ॥४॥ 











६९८. जें जें कांहीं करितों देवा । तें तें सेवा समर्पे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ भेद नाहीं सर्वात्मना । नारायणा तुज 
मज ॥ & ॥ आह्मी दुजे नेणों कोणा । हें चि मना मन साक्ष ॥२॥ तुका ह्मणे जगन्नाथा । हें अन्यथा नव्हे कीं ॥ 
३॥ 





६९९. स्तुति करूं तरी नव्हे चि या वेदा । तेथें माझा धंदा कोणीकडे ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ परी हे वैखरी 
गोडावली सुखें । रसना रस मुखें इच्छीतसे ॥ ७ ॥ रूप वर्णावया कोठें पुरे मती । रोमीं होती जाती ब्रह्मांडे हीं 
॥२॥ तुका ह्मणे तूं ऐसा एक साचा । ऐसी तंव वाचा जाली नाहीं ॥३॥ 





७००. तुज वणीं ऐसा तुज विण नाहीं । दुजा कोणी तीहीं त्रिभुवनी ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सहस्रमुखें शेष 
सिणला बापुडा । चिरलिया धडा जिव्हा त्याच्या ॥ ७ ॥ अव्यकता अलक्षा अपारा अनंता । निर्गुणा [त. सिध्दिता.] 
सच्छिद नारायणा ॥२ ॥ रूप नाम घेसी आपुल्या स्वइच्छा । होसी भाव तैसा त्याकारणें ॥३॥ तुका ह्मणे जरी 
दाविसी आपणा । तरि च नारायणा कळों येसी ॥४॥ 











७०१. पूर आला आनंदाचा । लाटा उसळती प्रेमाच्या ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ बांधूं विठ्ठलसांगडी । पोहुनि 
जाऊं पैल थडी । अवघे जन गडी । घाला उडी भाई नो ॥ ७ ॥ हें तों नाहीं सर्वकाळ । अमुप अमृतांचें [क. 
अमृतजळ] जळ ॥ २ ॥ तुका ह्मणे थोरा पुर्ण्ये ओघ आला पंथे येणें ॥३॥ 








७०२. आणीक दुसरें मज नाहीं आतां । नेमिळें [क. न मिळे.] या चित्तापासुनियां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पांडुरंग 
मनीं पांडुरंग ध्यानीं । जाग्रतीं स्वप्नीं पांडुरंग ॥ ७ ॥ पडिलें वळण इंद्रियां सकळां । भाव तो निराळा नाहीं 
दुजा ॥२॥ तुका ह्मणे नेत्री केळे ओळखण । साजिरे तें [त. हें.] ध्यान विटेवरी ॥३॥ 





७०३. मी तों सर्वभावे अनधिकारी । होइल कैसी परी नेणों देवा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पुराणींचे अर्थ आणितां 
[त. मानसीं.] मनास । होय [त. कासावीसी.] कासावीस जीव माझा ॥ ७ ॥ [पं. इंद्रियाचे आह्मी पांगिलों अंकित.] इंद्रियांची 
आह्मी [त. पांगिलीं.] पांगिलों अंकितें । त्यांचे रंगी चित्त रंगलेंसे ॥ २ ॥ एकाचे ही मज न घडे दमन | अवघीं 
नेमून केसीं राखो ॥३ ॥ तुका ह्मणे मज तारीं पंढरीराया । नाहीं तरी वांयां गेलों दास ॥४॥ 


विषयानुक्रम 


७०४. लक्षूनियां योगी पाहाती आभास । तें दिसे आह्यांस दृष्टीपुढे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कर दोनी कटी 
राहिलासे उभा । सांवळी हे प्रभा अंगकांती ॥ & ॥ व्यापूनि वेगळें राहिलेंसे दुरी । सकळां अंतरीं निर्विकार ॥ 
२ ॥ रूप नाहीं रेखा नाम ही जयासी । [दे. क. त. आपुला.] आपुल्या मानसीं शिव ध्याय ॥ ३ ॥ अंत नाहीं पार वर्णा 
नाहीं थार | कुळ याति जिर हस्त पाद ॥ ४ ॥ अचेत चेतळें भक्‍ताचिया सुखें । आपुल्या कौतुके तुका ह्मणे ॥५ 
॥ 





७०५. कैसें करूं ध्यान कैसा पाहों तुज । वर्म दावीं मज याचकासी ॥१॥॥ ध्रु. ॥ केसी भक्ति करूं 
सांग तुझी सेवा । कोण्या भावें देवा आतुडसी ॥ ७ ॥ कैसी कीर्ती [क. वानू] वाणूं कैसा लक्षा आणूं । जाणूं हा 
[दे. कवण.] कवणु कैसा तुज ॥ २ ॥ कैसा गाऊं गीतीं [दे. किती. त. कीर्ती.] कैसा ध्याऊं चित्तीं । कैसी स्थिती मती 
दावीं मज ॥३ ॥ तुका ह्मणे जेसें दास केलें देवा । तैसें हे अनुभवा आणीं मज ॥४॥ 











७०६. निगमाचें वन । नका शोधूं करू सीण ॥१॥॥ ध्रु. ॥ या रे गौळियांचे घरीं । बांधलें तें दावें वरी ॥ 
9 ॥ पीडलेती भ्रर्मे ।वाट न कळतां वर्मे ॥२॥ तुका ह्मणे भार । माया टाका अहंकार ॥३॥ 





७०७. मन वोळी मना । बुद्धि बुद्धी क्षण क्षणां ॥१॥॥ ध्रु. ॥मी च मज राखण जालों । ज्याणें तेथें चि 
धरिलों ॥ ७ ॥ जें जें जेथें उठी । तें तें तया हातें कुंटी [पं. त. कुटी.] ॥ २ ॥ भांजिली [पं. भाजिली.] खांजनी [क. 
खाजनी. त. खाजणी.] | तुका साक्ष उरला दोन्ही ॥३॥ 








७०८. ब्रह्म न लिपे त्या मेळे । कर्माअकर्मा वेगळें ॥१॥॥ध्रु. ॥तो चि एक तया जाणे । पावे 
अनुभविलें खुणें ॥ & ॥ शौच अशौचाचे संधी । तन आळा तना चि [पं. हा शब्द नाहीं.] मधीं ॥२ ॥ पापपुण्यां नाहीं 
ठाव | तुका ह्मणे सहज भाव ॥३॥ 





७०९. काय दरा करील वन । समाधान नाहीं जंव ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ तरी काय तेथें असती थोडीं । काय 
जोडी तयांसी ॥ & ॥ रिघतां [दे. पं. त. रिगतां.] धांवा पेंवामर्ध्ये । जोडे सिद्धि ते ठायीं ॥२॥ काय भस्म करील 
राख । अंतर [दे. त. क. पाख.] पाक नाहीं तों ॥३ ॥ वर्णाआश्रमाचे धर्म । जाती श्रम जालिया ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे 
सोंग पाश । निरसे आस तेंहित ॥५॥ 





७१०. तें ही नव्हे जें करितां कांहीं । ध्यातां ध्यायीं तें ही नव्हे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तें ही नव्हे जें जाणवी जना 
। वाटे मना तें [दे. तें. नव्हे.] ही नव्हे ॥ % ॥ त्रास मानिजे कांटाळा । अश्नुभ वाचाळा तें ही नव्हे ॥२॥ तें [पं. 'तें ही 
याच्याबद्दल 'नाहीं.] ही नव्हे जें भोंवतें भोंवे । नागवें धांवे तें ही नव्हे ॥३ ॥ तुका ह्मणे एक चि आहे । सहजि पाहें 
सहज ॥४॥ 








७११. बोल [त. पं. बोल बोळतां सोपे.] बोलतां वाटे सोपें । करणी करितां टीर कांपे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ नव्हे 
वैराग्य सोपारें । मज बोलतां न [दे. त. न वटे.] वाटे खरें ॥ & ॥ विष खावें ग्रासोग्रासीं ॥ धन्य तो चि एक सोसी ॥ 
२॥ तुका ह्मणे करूनि दावी | त्याचे पाय माझे जीवीं ॥३॥ 





७१२. होईन भिकारी । पंढरीचा वारकरी ॥१॥॥ ध्रु. ॥हा चि माझा नेम धर्म । अवघें विठोबाचें नाम ॥ 
४ ॥ हे चि माझी उपासना | [दे. क. लागन.] लागेन संतांच्या चरणा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे देवा । करीन ते भोळी 
सेवा ॥३॥ 





विषयानुक्रम 


७१३. सांटविला हरी । जींहीं हृदयमंदिरीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ त्यांची सरली बेरझार | जाला [क. त. सकळ.] 
सफळ व्यापार ॥ % ॥ हरी आला हाता । मग कैंचीं भय चिंता ॥२॥ तुका ह्मणे हरी । कांहीं उरो नेदी उरी ॥ 
३॥ 











७१४. मोक्ष तुमचा देवा । तुह्यी दुर्लभ तो ठेवा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मज भक्तीची आवडी । नाहीं अंतरीं ते 
गोडी ॥ ७ ॥ आपल्या प्रकारा ।करा जतन दातारा ॥२॥ तुका ह्मणे भेटी । पुरे एक चि शेवटीं ॥३॥ 





७१५. नामपाठ मुक्‍ताफळांच्या ओवणी । हें सुख सगुणीं अभिनव ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तरी आह्मी जालों 
उदास निर्गुणा | भक्‍तांचिया मना मोक्ष नये ॥ & ॥ द्यावें घ्यावें ऐसा [दे. त. क. ऐसे.] येथें उरे भाव । काय ठाया 
ठाव पुसोनियां ॥२ ॥ तुका ह्मणे आतां अभयदान करा | ह्मणा विश्वंभरा दिलें ऐसें ॥३॥ 








७१६. भवसिंधूर्चे काय कोडें । दावी वाट चाले पुढें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तारू भला पांडुरंग । पाय भिजों 
नेदी अंग ॥ % ॥ मागें उतरिळे बहुत | पैल तिरीं साधुसंत ॥ २ ॥ तुका ह्मणे लाग वेगें । जाऊं तयाचिया मागे ॥ 
३॥ 








७१७. नाहीं साजत हा मोठा । मज अळंकार खोटा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ असें तुमचा रजरेण । संतां पायींची 
वाहाण ॥ & ॥ नाहीं स्वरूपी ओळखी । भक्तिभाव करीं देखीं ॥२॥ नाहीं शून्याकारीं । क्ष ओळखी अक्षरी ॥ 
३॥ नाहीं विवेक या ठायीं । आत्मा अनात्मा तें [दे. त. हा शब्द नाही.] काई ॥४ ॥ कांहीं नव्हे तुका । पांयां पडेन [त. 
पं. पडणें. दे. पडनें. ] हे [पं. 'हें' हा शब्द नाहीं. ] ऐका ॥५॥ 





७१८. सत्य साच खरें । नाम विठोबाचें बरें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ जेणें तुटती बंधर्ने । उभयलोकीं कीति जेणें 
॥ % ॥ भाव ज्याचे गांठी । त्यासी लाभ उठाउठी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे भोळा । जिकूं जाणे कळिकाळा ॥३॥ 








७१९. सत्य तो आवडे । विकल्पाने भाव उडे ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥आह्मी तुमच्या कृपादानें । जाणों शुद्ध मंद 
सोनें ॥ & ॥ आला भोग अंगा । न लवूं उसीर त्या त्यागा ॥२॥ तुका ह्मणे देवा ।अंजन ते तुझी सेवा ॥३॥ 








७२०. करावें चिंतन । तें चि बरें न भेटून ॥१॥॥ ध्रु. ॥ बरवा अंगीं राहे भाव । [पं. तोगे] तग तो चि 
जाणा देव ॥ & ॥ [दे. क. दर्शणाची.] दर्शनाची उरी । अवस्था चि अंग धरी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे मन | तेथें सकळ 
कारण ॥३॥ 


७२१. जें जें जेथें पावे । तें तें समर्पावें सेवे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥सहज पूजा या चि नांवें । गळित अभिमानें 
व्हावे ॥ ७ ॥ अवर्घे भोगितां गोसावी । आदीं आवसानीं जीवी ॥२ ॥ तुका ह्मणे सिण । न धरितां नव्हे भिन्न ॥३ 
॥ 





७२२. नसे तरी [दे. क. मनो.] मनीं नसो । परी वाचे तरी वसो ॥१॥॥ ध्रु. ॥ देह पडो या चिंतने । [वे. 
विठ्ठलनामे.] विठ्ठलनामसंकीर्तनें ॥ ७ ॥ दंभस्छिती भलत्या भावें । मज हरिजन ह्यणावें ॥२॥ तुका ह्मणे काळें 
तरी । मज सांभाळील हरी ॥३॥ 





विषयानुक्रम 








७२३. नये जरी कांहीं । तरी भलतें चि वाहीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ह्मणविल्या दास । कोणी न धरी वेठीस ॥ 
9 ॥ समर्थाच्या नांवें । भलतेसें विकावें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे सत्ता । वरी असते बहुतां ॥३॥ 








७२४. न संडवे अन्न । मज न सेववे वन ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ह्मणउनी नारायणा । कींव भाकितों करुणा ॥ 
£ ॥ नाहीं अधिकार । कांहीं घोकाया अक्षर ॥२ ॥ तुका ह्मणे थोडें । आयुष्य अवर्घे चि कोडें ॥३॥ 


७२५. एकांचीं उत्तरें । गोड अमृत मधुरें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐशा देवाच्या विभुती । भिन्न प्रारब्थाची गती ॥ 
9 ॥ एकांचीं वचर्ने । कडु अत्यंत तीक्षणें ॥२ ॥ प्रकाराचे तीन । तुका ह्मणे केळे जन ॥३॥ 








७२६. [क. पं. वचन.] वचर्ने ही नाड । न बोले तें मुके खोड ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ दोहीं [क. वेगळ.] वेगळें तें हित । 
बोली अबोलणी नीत ॥ & ॥ अंधार प्रकाशी । जाय दिवस पावे निशी ॥ २ ॥ बीज पृथिवीच्या पोटीं । तुका ह्मणे 
दावी दृष्टी ॥३॥ 


७२७. विचारा वांचून । न पवीजे समाधान ॥१॥॥ ध्रु. ॥ देह त्रिगुणांचा बांधा । माजी नाहीं गुण सुदा 
॥ ४ ॥ देवाचिये चाडे । देवा द्यावे जें जे घडे ॥२॥ तुका ह्मणे होतें । बहु गोमटें उचितें ॥३॥ 








७२८. तुटे भवरोग । संचितक्रियमाणभोग ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसें विठोबाचें नाम । उच्चारितां खंडे जन्म ॥ 
9 ॥ वसों न सके पाप । पळे त्रिविध तो ताप ॥२॥ तुका ह्मणे माया । होय दासी लागे पायां ॥३॥ 





७२९. मुसावलें अंग । रंगीं मेळविला रंग ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ एकीं एक दृढ जालें । मुळा आपुलिया आळे ॥ 
9 ॥ सागरीं थेंबुडा । पडिल्या निवडे कोण्या वाटा ॥२ ॥ तुका ह्मणे नवें । नव्हें जाणावें हें देवें ॥३ ॥ 














७३०. अनुतापें दोष | जाय न लगतां निमिष ॥१॥॥ ध्रु. ॥ परि तो राहे विसावला | आदीं अवसानीं 
भला ॥ & ॥ हें चि प्रायश्चित । अनुतापीं न्हाय चित्त ॥२॥ तुका ह्मणे पापा । शिवों नये अनुतापा ॥३॥ 





७३१. चहूं आश्रमांचे धर्म ।न राखतां जोडे कर्म ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तैसी नव्हे भोळी सेवा । एक भाव चि 
कारण देवा ॥ & ॥ तपें इंद्रियां आघात । [क. क्षणें एक. पं. क्षणा एका.] क्षणे एका वाताहात ॥२ ॥ मंत्र चळे थोडा । 
तरि [दे. क. धडे चि.] धड चि होय वेडा ॥३ ॥ व्रतें करितां सांग । तरी एक चुकतां भंग ॥४ ॥ धर्म सत्त्व चि कारण 
। नाहीं तरी केला सिण ॥५ ॥ भूतदयेसि आघात । [क. उंच. निंच.] उंचनीच वाताहात ॥ ६ ॥ तुका ह्मणे दुजे । 
विधिनिषेधाचें ओझे ॥७॥ 





७३२. सोडिला संसार । माया तयावरि फार ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ धांवत चाळे मागें मार्गे । सुखदुःख साहे 
अंगें ॥ ७ ॥ यार्ने घ्यावें नाम । तीसीकरणें त्याचें काम ॥ २ ॥ तुका ह्मणे भोळी । विठ्ठलकृपेची कोंवळी ॥३॥ 








७३३. वैसों खेळूं जेवूं । तेथें नाम तुझें गाऊं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ रामकृष्णनाममाळा । घाळूं ओवुनियां गळां ॥ 
9 ॥ विश्वास हा धरूं | नाम बळकट करूं ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आतां ॥ आह्यां जीवन हरणागतां ॥३॥ 





विषयानुक्रम 





७३४. पाटीं पोटीं देव । कैचा हरिदासां भेव ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥करा आनंदें कीर्तन । नका आशंकितमन ॥ 
 ॥ एथें कोठें काळ | करील देवापाशीं बळ ॥२ ॥ तुका ह्मणे धनी | [क. संपुरतां. दे. सपुरता.] सपुरता काय वाणी 
॥३॥ 





७३५. मनोमय पूजा । हे चि [पं. पंढरीये.] पढीयें केशीराजा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ घेतो कल्पनेचा भोग । न 
मानेती बाह्य रंग ॥ & ॥ अंतरींचें जाणे । आदिवर्तमान खुणे ॥२॥ तुका ह्मणे कुडे । कोठें सरे त्याच्या पुढें ॥ ३ 
॥ 


७३६. जाणे भक्तीचा जिव्हाळा । तो चि [पं. देवाचा.] देवाचा पुतळा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आणीक नये माझ्या 
मना । हो का पंडित शाहाणा ॥ ७ ॥ नामरूपीं जडले चित्त । त्याचा दास मी अंकित ॥२॥ तुका ह्मणे नवविध 
। भक्ति जाणेतो चि शुद्ध ॥३॥ 





७३७. याजसाठीं वनांतरा । जातों सांडुनियां घरा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ माझें दिठावेल प्रेम । बुद्धि होईल 
निष्काम ॥ & ॥ अद्वेताची वाणी । नाहीं ऐकत मी कानीं ॥२॥ तुका ह्मणे अहंब्रह्म । आड येऊं नेदीं भ्रम॥३॥ 








७३८. बुडतां आवरीं । मज भवाचे सागरीं ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ नको मानूं भार । [त. पाहोन.] पाहों दोषांचे 
डोंगर ॥ ७ ॥ आहे तें सांभाळीं । तुझी कैसी ब्रीदावळी ॥२ ॥ तुका ह्मणे दोषी । मी तों पातकांची राज्ञी ॥३॥ 











७३९. अक्षई तें झालें । आतां न मोडे रचिलें ॥१॥॥ ध्रु. ॥पाया पडिला खोले ठायीं । तेथें पुढें चाली 
नाहीं ॥ ७ ॥ होतें विखुरले | ताळा जमे झडती आलें ॥२॥ तुका ह्मणे बोली । पुढें कुंटित चि जाली ॥३॥ 








७४०. तुझे थोर थोर । भक्‍त करिती विचार ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥जपतपादि साधर्ने । मज चिंतवेना मर्ने ॥ ७ 
॥ करुणावचनें । म्यां भाकावीं तुह्यां दीर्ने ॥२॥ तुका ह्मणे घेई । माझें थोडे फार ठायीं ॥३॥ 





७४१. लावुनि काहाळा । सुखें करितों सोहळा [दे. त. सोहोळा.] ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सादवीत गेलों जना । भय 
नाहीं सत्य जाणां ॥ ७ ॥ गात नाचत विनोदें । टाळघागऱ्यांच्या छंदें ॥२॥ तुका ह्मणे भेव । नाहीं पुढें येतो 
देव॥३॥ 








७४२. मुक्‍त कासया ह्मणावें. । बंधन तें नाहीं ठावें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ सुखें करितों कीर्तन | भय विसरले 
मन ॥ ७ ॥ देखिजेना नास | घाळूं कोणावरी कास ॥२ ॥ तुका ह्मणे साहे । देव आहे तैसा आहे ॥३॥ 


७४३. ओनाम्याच्या [पं. वेळे.] काळें | खडे [त. मांडियेले. पं. मांडवले.] मांडबिले बाळें ॥१॥॥ध्रु.॥तेंचि 
पुढें पुढें काई । मग लागलिया सोई ॥ & ॥ रज्ञु सर्प होता । तोंवरी चि न कळतां ॥२॥ तुका ह्मणे साचें । भय 
नाहीं बागुलाचें ॥३॥ 








७४४. आतां पुढें धरीं । माझे आठव वैखरी ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥नको बडबडूं भांडे । कांहीं वाउगें तें रांडे ॥ 
9 ॥ विठ्ठल विठ्ठल । ऐसे सांडुनियां बोल ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आण | तुज स्वामीची हे जाण ॥३॥ 


विषयानुक्रम 


७४५. काय नव्हे करितां तुज । आतां राखें माझी लाज ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥मी तों अपराधाची राशी । शिखा 
अंगुष्ट तोंपाशीं ॥ ७ ॥ त्राहें त्राहें त्राहे । मज कृपादृष्टी पाहें ॥२॥ तुका ह्मणे देवा । सत्य घ्यावी आतां सेवा ॥ 
३॥ 








७४६. वंदीन मी भूतें । आतां अवघीं चि [त. पं. हा शब्द नाहीं.] समस्तें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तुमची करीन भावना 
। पदोपदीं नारायणा ॥ ७ ॥ गाळुनियां भेद । प्रमाण तो ऐसा वेद ॥ २ ॥ तुका ह्मणे मग । नव्हे दुजयाचा संग ॥ 
३॥ 








७४७. पूजा पुज्यमान । कथे उभे हरिजन ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ज्याची कीर्ती वाखाणिती । तेथें ओतली ते 
मुर्ती ॥ %७ ॥ देहाचा विसर । केला आनंदें संचार ॥ २ ॥ गेला अभिमान । लाज बोळविला मान ॥३ ॥ शोक 
मोह चिंता । याची नेणती ते वार्ता ॥४॥ तुका ह्मणे सखे । विठोबा च ते सारिखे ॥५॥ 








७४८. भाव तैसें फळ । न चले देवापाशी बळ ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ धांवे जातीपाशीं जाती । खुण येरयेरां 
चित्तीं ॥ ७ ॥ हिरा हिरकणी । काढी आंतुनि [त. दे. पं. आहिरणी.] अहिरणी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे केलें [त. पं. भलें.] । 
[त. मन शुद्ध जींहीं केलें. पं. मन शुद्ध तींही केलें.] मन शुद्ध हें चांगळे ॥३॥ 





७४९. वरि बोला रस | कथी ज्ञान माजी फोस ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसे लटिके जे ठक । तयां इह [दे. त. 
येहे.] ना पर लोक ॥ & ॥ परिस एक सांगे । अंगा धुळी हे न लगे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे हाडें । कुतर्‍या लाविलें 
झगडे ॥३॥ 








७५०. हे चि तुझी पूजा । आतां करीन केज्लीराजा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [क. द. अवघी तुझींच हें पदे.] अवघीं तुझीं 
पदें । नमस्कारीन अभेदें ॥ ७ ॥ न बरजितदिशा । जाय तेथें चि सरिसा ॥ २ ॥ नव्हे एकदेज्ली । तुका ह्मणे 
गुणदोषीं ॥३॥ 








७५१. आपलें तों कांहीं । येथें सांगिजेसें नाहीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ परि हे वाणी वायचळ । छंद करविते 
बरळ ॥ ७ ॥ पंचभूतांचा हा मेळा । देह सत्यत्वे निराळा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे भुली । [पं. इची उफराटी चाली.] इच्या 
उफराट्या चाळी ॥३॥ 








७५२. विठ्ठल नावाडा फुकाचा । आळविल्या साटीं वाचा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कटीं कर जेसे तैसे । उभा 
राहिला न बैसे ॥ ७ ॥ न पाहे सिदोरी । [पं. याती.] जाती कुळ न विचारी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे भेटी । हाका देतां 
उठाउठीं॥३॥ 


७५३. कृपावंत किती । [पं. दीन.] दीनें बहु आवडती ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ त्यांचा भार वाहे माथां । करी 
योगक्षेमचिंता ॥ ७ ॥ भुलों नेदी वाट । करीं धरूनि दावी नीट ॥ २ ॥ तुका ह्मणे जीवें । अनुसरतां एका [पं. 
एक्या.] भावें ॥३॥ 





७५४. नेणती वेद श्रुति कोणी । आह्यां भाविकां वांचुनी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ रूप आवडे आह्यांशी । तैसी 
जोडी हृषीकेशी ॥ ७ ॥ आह्मी भावें बळिवंत । तुज घाळूं हृदयांत ॥ २ ॥ तुका ह्मणे तुज धाक । देतां पावसील 
हाक ॥३॥ 





विषयानुक्रम 


७५५. मन गुंतलें लुलयां । जाय धांवोनि त्या ठाया ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मागें [दे. त. परती पं. परतावी.] परतावी 
तो बळी | शूर एक भूमंडळीं ॥ ७ ॥ येऊनियां घाळी घाला । नेणों काय होई [त. पं. होईल.] तुळा ॥२॥ तुका 
ह्मणे येणें । बहु नाडिले शाहाणे ॥३॥ 





७५६. घेई [“घेईघेई' असें लोकांच्या म्हणण्यांत आहे; पण तसें कोणत्याही प्रतीत आढळत नाहीं. ] माझे वाचे । गोड नाम 
विठोबार्चे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तुह्मी घ्या रे डोळे सुख । पाहा विठोबाचें मुख ॥ ७ ॥ तुह्मी ऐका रे कान । माझ्या 
विठोबाचे गुण ॥२ ॥ मना तेथें धांव घेई । राहें विठोबाचे पायीं ॥३ ॥ तुका ह्मणे जीवां । नको सोडूं या केशवा ॥ 
४॥ 





७५७. धणी न पुरे गुण गातां । रूप दृष्टी न्याहाळितां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ बरवा बरवा पांडुरंग । कांति 
सांवळी सुरंग ॥ & ॥ सर्वमंगळाचें सार । मुख सिद्धीचे भांडार ॥ २ ॥ तुका ह्मणे सुखा । अंतपार नाहीं लेखा ॥ 
३॥ 





७५८. जरी मी नव्हतों पतित । तरि तूं पावन कैंचा येथ ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ह्मणोनि माझें नाम आधीं । मग 
तूं पावन कृपानिधी ॥ & ॥ लोहो महिमान परिसा । नाहीं तरीं दगड [पं. दगडा ऐसा.] जैसा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
याचकभारवें । कल्पतरु [पं. नाम.] मान पावे ॥३॥ 








७५९. एक भाव चित्तीं । तरीं न लगे कांहीं युक्‍ती ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कळों आलें जीवें । मज माझियाचि 
भावें ॥ % ॥ आठव चि पुरे । सुख अवर्घे मोहो रे [त. मोहोरें.] ॥ २ ॥ तुका ह्मणे मन । पूजा इच्छी नारायण ॥३॥ 





७६०. मज संतांचा आधार । तूं एकलें निर्विकार ॥१॥॥ ध्रु. ॥ पाहा विचारूनि देवा । नको आह्यांसवें 
दावा ॥ ७ ॥ तुज बोल न बोलवे | आह्यां भांडायाची सवे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे तरी । ऐक्यभाव [पं. एका भावेंन उरे उरी 
।त. ऐक भाव उरे उरी. ] उरे उरी ॥ 3॥ 








७६१. तुज मागणें तें देवा । आह्यां तुझी चरणसेवा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आन नेघों देसी तरी । रिद्धि सिद्धि 
मुक्ति चारी ॥ & ॥ संतसंगति सर्वकाळ । थोर प्रेमाचा सुकाळ ॥ २ ॥ तुका ह्मणे नाम । तेणें पुरे माझें काम ॥३ 
॥ 





७६२. तुझा हारणागत । जन्मोजन्मींचा अंकित ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आणीक [पं. आणीक कांही नेणें देवा.] नेणें 
कांहीं हेवा । तुजवांचूनि केशवा ॥ & ॥ हें चि माझें गाणें । तुझें नामसंकीर्तन ॥ २ ॥ तुझ्या नामाचीं भूषणे । 
तुका म्हणे ल्यालों लेणें ॥३॥ 





७६३. उतरलों पार । सत्य झाला हा निर्धार ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तुझें नाम धरिले कंठीं । केली संसारासी 
तुटी ॥ ७ ॥ आतां नव्हे बाधा | कोणेविज्ीं कांहीं कदा ॥२॥ तुका ह्मणे कांहीं । आतां उरलें ऐसें नाहीं ॥३॥ 








७६४. क्रियामतिहीन ।एकमी गा तुझें दीन ॥१॥॥ ध्रु. ॥ देवा करावा सांभाळ । वारीं माझी तळमळ 
॥ & ॥ नको माझे ठायीं । गुणदोष घालूं कांहीं ॥२॥ अपराधाच्या कोटी । तुका ह्मणे [पं. घाला.] घालीं पोटीं ॥ 
३॥ 


विषयानुक्रम 





७६५. नाहीं निर्मळ जीवन । काय करील साबण ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तैसी वित्तश्रुद्धि नाहीं । तेथें बोध 
करील काई [दे. वृक्षा.] वृक्ष न धरी पुष्पफळ । काय करील वसंतकाळ ॥ २ ॥ वांजे न होती लेकरें । काय करावें 
भ्रतारे ॥३॥ नपुंसका पुरुषासी । काय करील बाइल त्यासी ॥ ४ ॥ प्राण गेलिया शरीर । काय करील वेव्हार 
॥५॥ तुका ह्मणे जीवनेंविण । पीक नव्हे नव्हे जाण ॥६॥ 











७६६. नवां नवसांचीं । जालों तुह्यासी वाणीचीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कोण तुझें नाम घेतें । देवा [पं. कोण.] 
पिंडदान देतें ॥ ७ ॥ कोण होतें मागें पुढें । दुजे बोलाऱ्या रोकडें ॥२ ॥ तुका ह्मणे पांडुरंगा । कोणा घेतासि वो 
संगा॥३॥ 











७६७. एका बीजा केला नास । मग भोगलें [दे. भोगेल.] कणीस ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कळे सकळां हा भाव । 
लाहानथोरांवरी जीव ॥ ७ ॥ लाभ नाहीं फुकासाठीं । केल्याविण जीवासाठीं ॥ २ ॥ तुका ह्मणे रणीं । जीव 
देतां लाभ दुणी ॥३॥ 


७६८. [क. ऐसें. त. आविष्य. दे. ऐश.] आयुष्य गेळें वांयांविण । थोर झाली नागवण ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां धांवे 
धांवे तरी । काय पाहातोसि हरी ॥ ७ ॥ माझे तुझे या चि गती । दिवस गेले तोंडीं माती ॥ २ ॥ मन वाव घेऊं 
नेदी । बुडवूं पाहे भवनदी ॥३ ॥ पडिला विषयाचा घाला । तेणें नागविळें मला ॥४ ॥ हरण आलों आतां धांवें । 
तुका ह्मणे मज पावें ॥५॥ 











७६९. सोसोनि विपत्ती | जोडी दिली तुझे हातीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ त्याचा हा चि उपकार | अंतीं आह्याशीं 
वेव्हार ॥ ७ ॥ नामरूपा केला ठाव | तुज कोण ह्मणतें देव ॥२॥ तुका ह्मणे हरी । तुज ठाव दिला घरीं ॥३॥ 











७७०. आपुलें मागतां । काय नाहीं आह्यां सत्ता ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥परि या लौकिकाकारणें । उरीं [दे. क. त. 
ठेविली.] ठेविलें बोलणें ॥ ७ ॥ ये चि आतां घडी । करूं बैसों ते ची [क. फडी.] फडी ॥२ ॥ तुका ह्मणे करितों 
तुला । ठाव नाहीसे विठ्ठला ॥३॥ 








७७१. असो आतां किती । तुज यावें काकुलती ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ माझें प्रारब्ध हें गाढें । तूं बापुडे तयापुढें 
॥ ७ ॥ सोडवीन आतां । ब्रीदें तुझीं पंढरीनाथा ॥२॥ तुका ह्मणे बळी । तो गांढ्याचे कान पिळी ॥३ ॥ 








७७२. काय नव्हे केलें । एका चिंतितां विठ्ठले ॥१॥॥ ध्रु. ॥ सर्वसाधनांचे सार । भवसिंधु उतरी पार ॥ 
 ॥ योगयागतपें । केलीं तयानें अमुर्पे ॥२॥ तुका ह्मणे जपा । मंत्र [त. त्रिअक्षरी. दे. क. तीं अक्षरी.] तीअक्षरी सोपा 
॥३॥ 


७७३. हो कां दुराचारी । वाचे नाम जो उच्चारी ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ त्याचा दास मी अंकित । 
कायावाचामनेंसहित ॥ ७ ॥ नसो भाव चित्तीं । हरिचे गुण गातां गीतीं ॥ २ ॥ [पं. करो.] करी अनाचार । वाचे 
हरिनामउच्यार ॥३॥ हो कां भलतें कुळ । शुचि अथवा चांडाळ ॥ ४ ॥ ह्मणवी हरिचा दास । तुका ह्मणे धन्य 
त्यास ॥५॥ 








विषयानुक्रम 





७७४. हाकेसरिसी उडी । घाळूनियां स्तंभ फोडी ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसी कृपावंत कोण । माझे 
विठाईवांचून ॥ ७ ॥ करिंता आठव | घांवोनियां घाली कव ॥ २ ॥ तुका ह्मणे गीती [त. हा ज्ब्द नाहीं.] गातां । 
नामें द्यावी सायुज्यता ॥३॥ 


७७५. लोह चुंबकाच्या बळें । उभें राहिलें निराळे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तैसा तूं चि आह्यांठायीं । खेळतोसी 
अंतर्बाहीं ॥ ७ ॥ भक्ष अग्नीचा तो दोरा । त्यासि वांचवी मोहरा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे अधीलपणें । नेली लांकडें 
चंदने ॥३॥ 











७७६. डोई वाढवूनि केश । भूतें आणिती अंगास ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तरी ते नव्हति संतजन । तेथें नाहीं 
आत्मखुण ॥ ७ ॥ मेळवूनि नरनारी । शकुन सांगती नानापरी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे मैंद । नाहीं त्यापासीं गोविंद ॥ 
३॥ 


७७७. गाढवाचे [त. गाढवाचें घोडे.] घोडे । आह्मी करूं दृष्टीपुढे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ चघळी वाहाणा । 
माघारिया बांडा सुना ॥ ७ ॥ [दे. त. सोंगसंपादनी.] सोंगसंपादणी । तरि करूं श्नुद्ध वाणी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे खळ | 
करूं समयीं निर्मळ ॥३ ॥ 


७७८. बाईल मेली मुक्‍त जाली । देवें माया सोडविली ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ विठो तुझें माझें राज्य । नाहीं 
दुसऱ्याचे काज ॥ ७ ॥ पोर मेले बरें जालें । देवें मायाविरहित केळें ॥२॥ माता मेली मज देखतां । तुका ह्मणे 
हरली चिंता ॥३॥ 











७७९. योग तप या चि नांवें । गळित व्हावें अभिमानें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ करणें तें हें चि करा । सर्त्ये बरा 
व्यापार ॥ ७ ॥ तरि खंडे येरझार । निघे भार देहाचा ॥२॥ तुका ह्मणे मानामान । हें बंधन नसावें ॥३ ॥ 





७८०. करी संध्यास्नान । वारी खाउनियां अन्न ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तया नाहीं लाभहानी । आदा वेंचाचिये 
[पं. मनीं.] मानीं ॥ ७ ॥ मजुरारचें धन । विळा दोर चि जतन ॥२॥ तुका ह्मणे नाहीं । अधीरासी देव कांहीं ॥३॥ 


७८१. वाखर घेउनि आलें । त्यासी तरवारेनें [वे. त. तरवारेणे.] हाळें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नव्हे आपुलें उचित । 
करुनि टाकावें फजित ॥ ७ ॥ अंगुळिया मोडी | त्यासी काय सिलें घोडीं ॥२॥ नपुंसकासाठीं । तुका ह्मणे न 
लगेजेठी॥३॥ 








७८२. वर्णाश्रम करिसी चोख । तरि तूं पावसी उत्तम लोक ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. त. परि त तुज नाहीं ठावें । जेणें 
अंगेंब्रह्म व्हावें] तुजला तें नाहीं ठावें । जेणें अंगें चि ब्रह्म व्हावें ॥ ७ ॥ जरि तूं जालासी पंडित । करिसी शब्दाचे 
पांडित्य ॥२॥ गासी तान मान बंध । हाव भाव गीत छंद ॥३ ॥ जाणसील तूं स्वतंत्र । आगमोक्‍्त पूजायंत्र ॥४ 
॥ [पं. साधनाच्या ओढाओढी.] साधनाच्या ओढी । डोळियांच्या मोडामोडी ॥ ५ ॥ तुका ह्मणे देहीं । संत [पं. जाले ते 
विदेही.] जाहाले विदेही ॥६॥ 








७८३. प्रेमसूत्र दोरी । नेतो तिकडे जातों हरी ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ मर्नेसहित वाचा काया । अवघे दिलें 
पंढरीराया ॥ & ॥ सत्ता सकळ तया हातीं । माझी कींव काकुलती ॥ २ ॥ तुका ह्मणे ठेवी तैसें । आह्मी राहों 
त्याचे इच्छे ॥३॥ 


विषयानुक्रम 


७८४. पाववील ठाया । पांडुरंग चितिलिया ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ त्यासी चितिलिया मनीं । चित्ता करी 
गंवसणी ॥ ७ ॥ पावावया फळ | अंगीं असावें हें बळ ॥२॥ तुका ह्मणे तई । सिद्धि वोळगती पायीं ॥३॥ 








७८५. धन्य भावशीळ । ज्याचें हृदय निर्मळ ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [त. मानी.] पूजी प्रतिमेचे देव । संत ह्मणती 
तेथें भाव ॥ & ॥ विधिनिषेध नेणती । एक निष्ठा धरुनी चित्तीं ॥ २ ॥ तुका ह्मणे तैसें देवा । होणें लागे त्यांच्या 
भावा ॥३॥ 





७८६. आधीं च आळशी । वरी गुरूचा उपदेशी ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मग त्या कैंची आडकाठी । 
विधिनिषेधाची भेटी ॥ ७ ॥ नाचरवे धर्म | न करवे विधिकर्म ॥ २ ॥ तुका ह्मणे ते गाढव । घेती [पं. मनामागें.] 
मनासवें धांव ॥३॥ 





७८७. नाचे टाळी पिटी । प्रेमे अंग धरणीं लोटी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ माझे सखे ते सज़न । भोळे भाविक 
हरिजन ॥ ७ ॥ न धरिती लाज | नाहीं जनासवें काज ॥२॥ तुका ह्मणे दाटे | कंठ नेत्री जळ लोटे ॥३॥ 








७८८. टिळा टोपी माळा देवाचें गवाळें । वागवी वोंगळें [दे. त. वोंगळ.] पोटासाटीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तुळसी 
खोवी कानीं दर्म खोवी शेंडी । लटिकी धरी बोंडी नासिकाची ॥ ७ ॥ कौर्तनाचे वेळे रडे पडे लोळे । प्रेमेंविण 
डोळे [पं. गळे दाटताती.] गळताती ॥२ ॥ तुका ह्मणे ऐसे मावेचे मइंद । त्यांपाशीं गोविंद नाहीं नाहीं ॥३॥ 





७८९. धन्य देहूं गांव पुण्य भूमि ठाव । तेथें नांदे देव पांडुरंग ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ धन्य क्षेत्रवासी लोक [त. 
लोक हे दैवाचे. दे. क. लोक दइवाचे.] ते दैवाचे । उच्चारिती वाचे नामघोष ॥ ७ ॥ कर कटी उभा विश्वाचा जनिता । 
वामांगीं ते [त. हे.] माता रखुमादेवी ॥ २ ॥ गरुड पारीं उभा जोडुनियां कर । अश्वत्थ समोर उत्तरामुख ॥३ ॥ 
दक्षिणे शंकर लिंग हरेश्वर । शोभे गंगातीर इंद्रायणी ॥ ४ ॥ लक्ष्मीनारायण [पं. बलाळाचें.] बह्लाळाचें बन । तेथें 
अधिष्ठान सिद्धेश्वर ॥५ ॥ विघ्नराज द्वारीं बहिरव बाहेरी । हनुमंत शेजारीं सहित दोघे ॥ ६ ॥ तेथें दास तुका 
करितो कीर्तन । हृदयीं चरण विठोबाचे ॥ ७ ॥ 











शाक्तावर--अभंग १३. 


७९०. टंवकारूनि दृष्टी लावुनियां रंग । दावी झगमग डोळ्यांपुढे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ ह्मणती शिष्यासी 
लागली समाधी । लटकी चि उपाधी झकविती ॥ ७ ॥ दीपाचिया ज्योती कोंडियेळें तेज । उपदेश 
सांजरात्रीमाजी ॥ २ ॥ रांगोळिया चौक शृंगारुनी बोजा । आवरण पूजा यंत्र करी ॥३॥ पडदा लावोनियां दीप 
चहूं कोनीं । बैसोनि आसनीं मुद्रा दावी ॥ ४ ॥ नैवैद्यासी ह्मणे करावें पक्कान्न । पात्रासी दिव्यान्न परवडी ॥५॥ 
जाला उपदेश कवळ घ्या रे मुखीं । आपोशन [दे. ज्षी.] शेखी बुडविळें ॥६ ॥ पाषांड करोनी मांडिली जीविका 
। बुडवी भाविकां लोकांप्रती ॥७॥ कायावाचामनें सोडवी संकल्प । गुरु गुरु जप प्रतिपादी ॥ ८ ॥ शुद्ध परमार्थ 
बुडविला तेणें । गुरुत्वभूषणें भोग भोगी ॥ ९ ॥ विधीचा ही लोप बुडविला वेद । शास्त्रांचा ही बोध हरविला ॥ 
१० ॥ योगाची धारणा नाहीं प्राणायाम । सांडी यम नेम नित्यादिक ॥ ११ ॥ वैराग्याचा लोप हरिभजनीं विक्षेप । 
वाढविळें पाप मतिलंडें ॥१२॥ तुका ह्मणे गेलें गुरुत्व गुखाडी | पूर्वजांसी धाडी नर्कवासा ॥१३॥ 








७९१. झाकत गधडा जये देशीं । तेथें राशी पापाच्या ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सुकृताचा उदो केला । गोंधळ 
घाला इंद्रिये ॥ ७ ॥ क्रोधरूपें वसे काम । तीचे नाम जपतसे ॥ २ ॥ मद्यभक्षण मांगिणजाती । विटाळ चित्ती 





विषयानुक्रम 





सांटविला ॥३ ॥ स्तवुनियां पूजी रांड । न [पं. लगे.] लजे भांड दाढीसी ॥४ ॥ तुका ह्मणे भगवती । नेइल अंतीं 
आपणापें ॥५॥ 


७९२. राजा प्रजा द्वाड देश । शाक्त वास करिती तो ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अधर्माचे उबड [पं. उबेड.] पीक । 
धर्म रंक त्या गांवीं ॥ ७ ॥ न पिके भूमि कांपे भारें । मेघ वारे पीतील ॥२ ॥ तुका ह्मणे अवघीं दुःखें । येती सुखें 
वस्तीसी ॥३॥ 





७९३. ऐसें [पं. ऐका.] कलियुगाच्या मुळें । जालें धर्माचें वाटोळे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सांडुनियां रामराम । 
ब्राह्मण ह्मणती दोमदोम ॥ ७ ॥ शिवों नये तीं निळीं । वस्त्रें पांघरती काळीं ॥ २ ॥ तुका ह्मणे वृत्ति । सांडुनि 
गदा मागत जाती ॥३॥ 


७९४. अवघ्या पापें घडला एक । उपासक शक्‍तीचा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ त्याचा विटाळ नको अंगा । 
पांडुरंगा माझिया ॥ ७ ॥ काम क्रोध मद्य अंगीं । रंगला रंगीं अवगुणी ॥ २ ॥ करितां पाप न धरी शंका । ह्मणे 
तुका कोणी ही ॥३॥ 





७९५. वारितां बळें धरितां हातीं । जुलुमें जाती नरकामधीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ रंडीदासाप्रति कांहीं । 
उपदेश तो ही चालेना ॥ ७ ॥ जन्म केला वाताहात । थोर घात येठायीं [पं. त. ठायी.] ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
पंढरीनाथा । तुझी कथा दूषीती ॥३॥ 


७९६. शाक्‍तांची शूकरी माय । विष्ठा खाय विदीची ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ तिची त्या पडली [पं. लागली.] सवे । 
मागे धांवे ह्मणोनि ॥ ७ ॥ शाक्‍तांची गाढवी माय । भुंकत जाय वेसदारा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे शिंदळीचे । बोलतां 
वाचे निद्यते ॥३॥ 





७९७. हरिहर सांडुनि देव । धरिती भाव क्षुल्लकीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ ऐका त्यांची विटंबणा | देवपणा [त. 
देवपणा त्या भक्‍तांची.] भक्‍तांची ॥ ७ ॥ अंगीं कवडे घाली गळां । परडी कळाहीन हातीं ॥२॥ गळां गांठा हिंडे 
दारीं । मनुष्य परी कुतरीं तीं ॥३ ॥ माथां सेंदुर दांत खाती । जेंगट हातीं सटवीचें ॥ ४ ॥ [पं. पूजिती विकट दोंद 
तोंड.] पूजिती विकट दोंद । पशु सोंड गजाची ॥ ५ ॥ ऐशा छंदें चुकलीं वाटा | [त. भाव खोटा तें भजन.] भाव खोटा 
भजन ॥६॥ तुका ह्मणे विष्णुशिवा । वांचुनि देवा भजती ते [त. तें. देहूच्या प्रतींत “तीं असा पाठ होता तो चांगला होता, पण 
तो बदळून “ते” असा केला आहे.] ॥ (9 ॥ 




















७९८. कांद्यासाठी जालें ज्ञान । तेणें जन नाडिलें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ काम क्रोध बुचबुची । भुंके पुची 
व्यालीची ॥ ७ ॥ पूजेलागीं द्रव्य मागे । काय सांगे शिष्यातें ॥ २ ॥ तुका ह्यणें कैंचें ब्रह्म | अवघा भ्रम विषयांचा 
॥३॥ 





७९९. सांडुनियां पंढरीराव । कवणातें ह्मणो देव ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ बहु लाज वाटे चित्ता । आणिकांतें देव 
ह्मणतां ॥ ७ ॥ सांडुनियां हिरा । कोणें वेचाव्या त्या गारा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे हरिहर । [प. ऐसे.] ऐसी सांडुनियां 
धुर ॥३॥ 


विषयानुक्रम 





८००. बहुतें गेलीं वांयां । न भजतां पंढरीराया ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ करिती कामिकांची सेवा । ळागोन 
मागोन खात्या देवा ॥ ७ ॥ अवघियांचा धनी । त्यासी गेलीं विसरोनि ॥ २ ॥ तुका ह्मणे अंतीं । पडती 
यमाचिया हातीं ॥३॥ 





८०१. असो आतां ऐसा धंदा । तुज गोविंदा आठवूं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ रक्षिता तूं होसी जरी । तरि काय 
येरीं करावें ॥ ७ ॥ काया वाचा मन पायीं । राहे ठायीं करूं तें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे गाइन गीतीं । रूप चित्तीं 
धरूनियां ॥३॥ 





८०२. नाहीं आह्मी विष्णुदास । करीत आस कोणांची ॥१॥॥ ध्रु. ॥कां हे नष्ट करिती निंदा । नेणों 
सदा आमुची ॥ ७ ॥ असों भलते ठायीं मनें । समाधानें आपुलिया ॥२ ॥ तुका ह्मणे करूं देवा । तुझी सेवा धंदा 
तो॥३॥ 





॥ १२३ ॥ 





८०३. पाखांड्यांनीं पाठी पुरविला दुमाला । तेथे मी विठ्ठुला काय बोलों [पं. करूं] ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
कांद्याचा खाणार चोजवी कस्तुरी । [पं. आपण.] आपुलें भिकारी अर्थ नेणे ॥७ ॥न कळे तें मज पुसती छळूनी । 
लागतां चरणीं न सोडिती ॥ २ ॥ तुझ्या पांयांविण दुजे नेणें कांहीं । तूं चि सर्वांठायी एक मज ॥३ ॥ तुका ह्मणे 
खीळ पडो त्यांच्या तोंडा । किती बोलों भांडां वादकांशीं ॥४॥ 











८०४. कलियुगीं कवित्व करिती पाषांड । कुशळ हे भांड बहु जाळे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ द्रव्य दारा चित्तीं 
प्रजांची आवडी । [पं. मुखीं बडबडी भलते चि.] मुखें बडबडी कोरडा चि ॥ & ॥ दंभ [दे. क. त. ढव.] करी सोंग 
मानावया जग । मुखें बोळे त्याग मनीं नाहीं ॥२॥ वेदाज्ञे करोनि न करिती स्वहित । नव्हती अलिप्त देहाहुनी 
॥३॥ तुका ह्मणे दंड [दे. साहिले.] साहील यमाचे । न करी जो वाचे बोले तैसें ॥४॥ 











८०५. विषयाचे सुख एथे वाटे गोड । पुढें अवघड यमदंड ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मारिती तोडिती झोडिती 
निष्ठुर । यमाचे किंकर बहुसाल ॥ ७ ॥ [पं. असिपत्र तरुवर.] असिपत्रीं तरुवरखैराचे इंगळ [दे. पं. त. विंगळ.] । 
निघतील ज्वाळ तेलपाकीं ॥ २ ॥ तप्तभूमीवरि [पं. चालविती पायी.] ळोळविती पाहीं । अग्निस्तंभ वाहीं 
कवळविती ॥३ ॥ ह्मणऊनि तुका येतो काकुलती । पुरे आतां याती गर्भवास ॥४॥ 


८०६. अल्प माझी मती । ह्मणोनि येतों काकुलती ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां दाखवा दाखवा । मज पाठउलें 
केशवा ॥ ७ ॥ धीर माझ्या मना | नाहीं नाहीं नारायणा ॥२ ॥ तुका ह्मणे दया । मज करा अभागिया ॥३॥ 





८०७. वाटुली पाहातां सिणले डोळुले । दाविसी पाउलें कै [दे. त. कडूं.] वो डोळां ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ तूं माय 
माउली कृपेची साउली । विठ्ठले पाहिली वास तुझी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे माझ्या [दे. असांवल्या.] आसावल्या बाह्या । 
तुज क्षेम [क. देया. पं. द्येया.] द्याया पांडुरंगा ॥३॥ 





८०८. देह हा सादर [पं. पाहावया.] पाहावा निश्चित । सर्व सुख एथें नाम आहे ॥१॥॥ध्रु. ॥ ब्रह्म जें 
देखणें द्वैत जेव्हां गेळें । शरीर तें जालें ब्रह्मरूप ॥ ७ ॥ यजन याजन तप [क. त. व्रत.] व्रतें करिती । विकल्यपें 
नागवती शुद्ध पुण्या [पं. पुण्ये.] ॥ २ ॥ तुका ह्मणे सर्व सुख एथे आहे । भ्रांति दूर पाहें टाकुनियां ॥३ ॥ 


विषयानुक्रम 


८०९. तुझे वर्णू गुण ऐसी नाहीं मती । राहिल्या त्या श्रुती मौन्यपणें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मौन्यपणें वाचा 
थोंटावल्या चारी । ऐसें तुझें हरी रूप आहे ॥ ७ ॥ रूप तुझें ऐसें डोळां न देखवे । जेथें हें झकवे ब्रह्मादिक ॥ २ 
॥ ब्रह्मादिकां [दे. क. त. ब्रह्मादिक.] देवां [दे. क. पं. देवा.] कर्माची कचाटी । ह्मणोनि आटाटी फार त्यांसी ॥३॥ 
तुका ह्मणे तुझें गुण नाम रूप । आहेसी अभुप वाणूं [पं. काय.] काई ॥४ ॥ 














८१०. मनवाचातीत तुझें हें स्वरूप । ह्मणोनियां माप भक्ति केलें ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ भक्‍तीचिया मापें 
मोजितों अनंता । इतरानें तत्वता न मोजवे ॥ ७ ॥ योग याग तपें देहाचिया योगें । ज्ञानाचिया लागें न [दे. क. 
सांपडेसी.] सांपडसी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आह्मी भोळ्या भावें सेवा । घ्यावी जी केशवा करितों ऐसी ॥३॥ 








८११. देवा ऐसा शिष्य देई । ब्रह्मज्ञानी निपुण पाहीं ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥जो कां भावाचा आगळा । 
भक्तिप्रेमाचा पुतळा ॥ ७ ॥ ऐशा युक्ति ज्याला वाणे | तेथें वैराग्याचें ठाणें ॥ २ ॥ ऐसा जाला हो [दे. शरीरी] 
शरीरी | तुका लिंबळोण करी ॥३॥ 


८१२. जंववरी [दे. त. जंव नाहीं.] नाहीं देखिली पंढरी । [पं. तंयरवरे.] तोंवरी वर्णिसी [त. वर्णिसील.] थोरी 
वैकुंठींची ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ मोक्षसिद्धि तेथें हिंडे दारोदारीं । होऊनि कामारी दीनरूप ॥ & ॥ वृंदावन सडे चौक 
रंग माळा । अभिनव [दे. त. पं. अभिन्नव.] सोहोळा घरोघरीं ॥ २ ॥ नामघोष कथापुराणकीर्तनीं । ओविया कांडणीं 
पांडुरंग ॥३ ॥ सर्व सुख तेथें असे सर्वकाळ | ब्रह्म तें केवळ नांदतसे ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे जें न साधे सायासें । तें 
हें प्रत्यक्ष दिसे विटेवरि ॥५॥ 








८१३. दुःख वाटे ऐसी ऐकों [पं. ऐकोनियां. दे. एकोनियें क. ऐकोनिये.] नये गोष्टी । जेणें घडे तुटी तुझ्या पायीं 
॥१॥॥ ध्रु. ॥ येतो कळवळा देखोनियां घात । करितों फजित नाइकती ॥ ७ ॥ काय करूं देवा ऐसी नाहीं 
शक्‍ति । दंडुनि पुढती वाटे लावूं ॥२॥ तुका ह्मणे मज दावूं नको ऐसे | दृष्टीपुढे पिसे पांडुरंगा ॥३॥ 





८१४. शूकरासी विष्ठा माने सावकास । मिष्टान्नाची त्यास काय गोडी ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ तेवीं अभक्तांसी 
आवडे पाखांड । न लगे त्यां गोड परमार्थ ॥ & ॥ श्वानासी भोजन दिलें पंचामृत । तरी त्याचें चित्त हाडावरि 
॥२॥ तुका ह्मणे सर्पा पाजिलिया क्षीर । वमितां विखार विष जालें ॥३॥ 





८१५. रासभ धुतला महा तीर्थांमाजी । नव्हे जैसा तेजी शामकर्ण ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तेवीं खळा काय केला 
उपदेश । नव्हे चि मानस शुद्ध त्याचे ॥ ७ ॥ सर्पासी पाजिलें शर्करापीयूष । अंतरींचें विष जाऊं नेणे ॥२॥ 
तुका ह्मणे श्वाना क्षिरीचें भोजन । सवें चि वमन जेवी तया ॥३॥ 





८१६. जेवीं नवज्वरें तापळें शरीर । लागे तया क्षीर [त. विषतुल्य.] विषातुल्य ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तेवीं परमार्थ 
जीहीं दुराविला । तयालागीं झाला सन्निपात [दे. *कामिण.” असें नवीन केलें आहे.] कामिनी जयाच्या जाहाली 
नेत्रासी । देग्वी तो चंद्रासी पीतवर्ण ॥२ ॥ तुका ह्मणे मद्यपानाची आवडी ।न रुचे त्या गोडी नवनीताची ॥३॥ 











८१७. आतां असों मना अभक्तांची कथा । न होईं दुश्चिता हरिनामीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नये त्याची कदा 
गोष्टी करूं मात । जिव्हे प्रायश्चित्त त्याच्या नांवें ॥ ७ ॥ प्रभातें न घ्यावें नांव माकडाचे । तैसें अभक्ताचें 
सर्वकाळ ॥२॥ तुका ह्मणे आतां आठवूं मंगळ । जेणें सर्व काळ सुखरूप ॥३॥ 


विषयानुक्रम 





८१८. नाम आठवितां सद्‌ृगदित कंठीं । प्रेम वाढे पोटीं ऐसें करीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ रोमांच जीवन [त. 
आनंदाअश्रू] आनंदाश्रु नेत्रीं । अष्टांग ही गात्रीं प्रेम तुझें ॥ & ॥ सर्व ही शरीर वेचो या कीर्तनीं । गाऊं निशिदिनीं 
नाम तुझें ॥२॥ तुका ह्मणे दुर्जे न करीं कल्पांतीं । सर्वदा विश्रांति संतां पाई ॥३॥ 








८१९. जननी हे जाणे बाळकाचे वर्म । सुख दुःख धर्म जें जें कांहीं ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ अंधापुढें जेणें दिधला 
आधार | त्याचा हा विचार तो चि जाणे ॥ ७ ॥ शरणागता जेणें घातळें पाठीज्ीं । तो जाणे तेविश्रीं राखो तया 
॥२॥ कासे लागे तया न [पं. लागती.] लगती सायास । पोहोणारा त्यास पार पावी ॥३ ॥ तुका ह्मणे जीव 
विठ्ठलाचे हातीं । दिला त्याची गतितो चि जाणे ॥४॥ 





८२०. नका वांटूं मन विधिनिषेधांसी । स्मरावा मानसीं पांडुरंग ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ खादलिया अन्ना मासी 
बोलों [दे. बोळों.] नये । अवर्घे चि जाये एका घांसें ॥ ७ ॥ जोडी होते परी ते बहु कठिण । करितां जतन 
सांभाळावें ॥२॥ तुका ह्यणे येथें न [त.माना.] मना विषाद । निंबेविण व्याध तुटों नये ॥३॥ 








८२१. नको होऊं देऊं भावीं अभावना ।या चि नांवें जाणा बहु दोष ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मेघदृष्टि येथें होते 
अनिवार । जिव्हाळ्या [दे. जिव्हाळ्या.] उखर लाभ नाड ॥ ७ ॥ उत्तमा विभागें कनिष्ठाची इच्छा | कल्पतरु तैसा 
फळे त्यासी ॥२॥ तुका ह्मणे जिणें बहु थोडें आहे । आपुलिया पाहें पुढें बरें ॥३॥ 





८२२. त्याग तंव मज न वजतां केला । कांहीं च विठ्ठला मनांतूनि ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ भागलिया आला 
उबग सहज । न धरितां काज जालें मनीं ॥ ७ ॥ देह जड जालें त्रद्ष्णाच्या आभारें । केलें संवसारें कासावीस 
॥२॥ तुका ह्मणे गेला आळसकिळस । अकर्तव्य दोष निवारले ॥३॥ 





८२३. मढें झांकुनियां करिती पेरणी । कुणबियाचे वाणी लवलाहें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तयापरी करीं स्वहित 
आपुलें । जयासी फावले नरदेह ॥ ७ ॥ ओटीच्या परिस मुठीचें तें वाढे । यापरि कैवाडें स्वहिताचें ॥२ ॥ नाहीं 
काळसत्ता आपुलिये हातीं । जाणते हे गुंती उगविती ॥३ ॥ तुका ह्मणे पाहें आपुली सूचना । करितो ज्ञाहाणा 
मृत्युळोकीं ॥४॥ 











८२४. राजा चाले तेथें वैभव सांगातें । हें काय लागतें सांगावें त्या ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कोणी कोणा एथे न 
मनी [त. ती.] जी फुका । कृपेविण एका देवाचिया ॥ ७ ॥ ज्ञुंगारिळें नाहीं तगोंयेत वरि । उमटे लौकरि जेसें 
तैसें [दे. तैते.] ॥ २ ॥ तुका ह्मणे घरीं वसे नारायण । कृपेची ते खुण [क. दिसो.] साम्या येते ॥३॥ 





८२५. वत्स पळे धेनु धांवे पाठीलागीं । प्रीतीचा तो अंगीं [दे. पं. क. त. आयुर्भाव.] आविर्भाव ॥१॥॥ध्रु. ॥ 
शिकविळें काय येईल कारणा । सूत्र ओढी मना आणिकांच्या ॥ ७ ॥ सांडिलें तें नाहीं घेत मेळवितां । 
ह्मणऊनि लाता मागें सारी ॥२॥ तुका ह्मणे आग्रह करावा न लगे | सांगतसे अंगें अनुभव ॥३॥ 


८२६. देवाच्या संबंधें विश्व चि सोयरें । सूत्र ओढे दोरे एका एक ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आहाच हें नव्हे 
विटायासारिखें । जीव जीवनीं देखें सामावले ॥ ७ ॥ आणिकांचें सुख दुःख उमटे अंतरीं । एथील इतरीं तेणें 
न्याये ॥२॥ तुका ह्मणे ठसावलें शुद्ध जाती । शोभा चि पुढती विशेषता ॥३॥ 





विषयानुक्रम 





८२७. अवघा वेंचलों इंद्रियांचे ओढी । जालें तें तें घडी निरोपिलें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ असावा जी ठावा 
सेवेसी विचार । आपुला म्यां भार उतरिला ॥ ७ ॥ कायावाचामनें तो चि निजध्यास । एथें जालों ओस 
भक्तिभावे ॥२॥ तुका ह्मणे करूं येईल धावणें । तरि नारायणे सांभाळावें ॥३॥ 











८२८. राहो आतां हें चि ध्यान । डोळां मन ल॑पटो ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कोंडकोंडुनि धरीन जीवें । देहभावें 
ओंवाळीन ॥ & ॥ होईल येणें कळसा आलें । स्छिरावळें अंतरीं ॥२॥ तुका ह्मणे गोजिरिया । विठोबा पायां 
पडोंद्या ॥३॥ 





८२९. आदि मध्य अंत दाखविला दीपें । हा तों आपणापें यत्न बरा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [दे. क. त. दाशत्वें. पं. 
दास्यत्वे.] दासत्वें दाविळें धन्याचे भांडार । तोंतों नव्हे सार एथुनियां ॥ ७ ॥ उपायाने सोस नासला सकळ । 
[त. सत्ये.] सत्ते सत्तावळ अंगा आलें ॥२॥ तुका ह्मणे दृष्टि सकळांचे शिरीं । वचन चि करी बैसोनियां ॥३॥ 








८३०. [पं. साटविला वान.] सांटविळे वाण । पैस घातला दुकान ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ जें ज्या पाहिजे जे काळीं | 
आहे सिद्ध चि जवळी ॥ ७ ॥ निवडिलें साचें । उत्तममध्यमकनिष्ठाचें ॥२॥ तुका बैसला दुकानीं । [पं.मोला ऐसी 
दावी वानि.] दावी मोळा ऐसी वाणी ॥३॥ 





८३१. लागलिया मुख स्तनां । घाली पान्हा माउली ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ उभयतां आवडी लाडें । कोडें कोड 
पुरतसे ॥ ७ ॥ मेळवितां अंगें अंग । प्रेमे रंग वाढतो ॥२ ॥ तुका ह्मणे जड भारी । अवर्घे शिरीं जननीचे ॥३॥ 


८३२. अवगुण तों [त. 'कोणी नाहीं' यांच्याबद्दल 'नाहीं कोणी'. पं. कांहीं नाहीं.] कोणीं नाहीं प्रतिष्ठिले । मागें होत 
आले शिष्टाचार ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ दुर्बळाच्या नांवें पिटावा डांगोरा । हा [क. त. तो.] तों नव्हे बरा सत्यवाद ॥ ७ ॥ 
मद्य आणि मधु एकरासी नांवें । तरि [त. पं. 'कां ते' याबद्दल तें का.] कां तें खावे आधारें त्या ॥ २ ॥ तुका ह्मणे माझा 
उच्छिष्ट प्रसाद । निवडी भेदाभेद दृष्टिन्यायें ॥३॥ 


८३३. भूतीं भगवंत । हा [पं. हा शब्द नाही.] तों जाणतों संकेत ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ भारी मोकलितों बाण । 
ज्याचा त्यासी कळे गुण ॥ & ॥ करावा उपदेश । निवडोनि तरि दोष ॥२ ॥ तुका ह्मणे वाटे । चुकतां आडरानें 
कांटे ॥३॥ 








८३४. आह्मां हें कौतुक [दे. त. क. कवतुक.] जगा द्यावी नीत । करावे फजित चुकती ते ॥१॥॥प्रु. ॥ 
कासयाचा बाध एकाच्या निरोपें । काय व्हावें कोपे जगाचिया ॥ ७ ॥ अविद्येचा येथें कोठें परिश्रम । 
रामकृष्णनाम ऐसे बाण ॥२॥ तुका ह्मणे येथें खऱ्याचा विकरा । न सरती येरा खोट्या परी ॥३॥ 


८३५. दर्पणासी नखटें [पं. नकटें.] लाजे । शुद्ध खिजे देखोनि ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसें अवगुणांच्या बाधें । 
दिसे सुर्दे विपरीत ॥ ७ ॥ अंधळ्यास काय हिरा । गारां चि तो सारिखा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे भुंके [दे. “सुणें असे 
मागून केलें आहे.] सुनें | ठाया नेणे ठावतो ॥३॥ 





८३६. नावडे तरि कां येतील हे भांड । घेउनियां तोंड काळें येथे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नासोनियां जाय रस 
यासंगती । खळाचे पंगती नारायणा ॥ ७ ॥ तोंडावाटा नर्क काढी अमंगळ | मिष्टान्ना विटाळ करी [दे. “सुणें" 
असे मागून केलें आहे.] सुनें ॥२॥ तुका ह्मणे नाहीं संतांची मर्यादा । निंदे तो चि निदा मायझवा ॥३॥ 








विषयानुक्रम 








८३७. लेकरा आईतें पित्याची जतन । दावी निजधन सर्व जोडी ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ त्यापरि आमचा 
जालासे सांभाळ । देखिला चि काळ नाहीं आड ॥ ७ ॥ भुकेचे संनिध वसे स्तनपान । उपायाची भिन्न चिंता 
नाहीं ॥२॥ आळवूनि तुका उभा पैलथडी । घातली या उडी पांडुरंगे ॥३॥ 











८३८. शुद्ध चर्या हें चि [पं. 'चि' हा शब्द नाही.] संताचें पूजन । लागत चि धन नाहीं वित्त ॥१॥॥्रु. ॥ 
सगुणाचे सोई सगुण विश्रांती । आपण चि येती चोजवीत ॥ ७ ॥ कौर्तनीं [पं. कीर्तनेची.] चि वोळे कृपेचा वोरस । 
दुरीपणें वास संनिधता ॥२ ॥ तुका ह्यणे वर्म सांगतों [त. सवंग.] सवंगें । मन लावा लागें स्वहिताच्या ॥३॥ 





८३९. जीवींचें जाणावें या नांवें आवडी । हेंकड तें ओढी अमंगळ ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ चित्ताच्या संकोचें 
कांहीं च न घडे । अतिझयें वेडे चार ते [दे. तो.] चि ॥ ७ ॥ काळाविण कांहीं नाहीं रुचों येत । करूनि संकेत 
ठेवियेला ॥ २ ॥ तुका ह्मणे कळे वचनें चांचणी । काय बोलवूनि वेळोवेळां ॥३॥ 











८४०. कामातुर चवी सांडी । बरळ तोंडीं बरळे ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ रंगलें तें अंगीं दावी । विष देववी आसडे 
॥ ७ ॥ धनसोसें लागे वेड । ते बडबड शमेना ॥२॥ तुका ह्मणे वेसनें दोन्ही । नरकखाणी भोगावया ॥३॥ 








८४१. [पं. कृष्णांजन.] कृष्णांजनें जाळे सोज्वळ लोचन । तेणें दिळे [पं. त. वाण.] वान निवडुनी ॥१॥॥ 
ध्रु. ॥ निरोपाच्या मार्पे [पं. करील बडबड. दे. करी.] करी लडबड | त्याचें [पं. त. तेणे.] त्यानें गोड नारायणे ॥ ७ ॥ 
भाग्यवंतांघरीं करितां विश्वासें | [पं. काये.] कार्य त्यासरिसें होईजेतें ॥२॥ तुका ह्मणे पोट भरे बरेबोजा । निज 
ठाव निजा निजस्छानीं ॥३ ॥ 








८४२. मैंद आला पंढरीस । हातीं घेउनि प्रेमपाश ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पुढें नाडियळें जग । नेतो लागों नेदी 
माग ॥ ७ ॥ उभारोनि बाहे । दृष्टादृष्टी वेधीताहे ॥ २ ॥ वैकुंठीहुनि पेणें । केलें पंढरीकारणें ॥ ३ ॥ पुंडलिकें 
थारा । देउनि [दे. क. आणिलें चोरा.] आणिलें या चोरा ॥४ ॥ तुका ह्मणे चला । तुह्मी आह्मी धरूं त्याला ॥५॥ 





८४३. भांवडी माउली कवतुकें बाळा । आपणा सकळां साक्षित्वेसीं ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ माझी माझी ह्मणे 
[पं. एकमेका.] एकएकां मारी । हें तों नाहीं दुरी उभयतां ॥ ७ ॥ तुझे थोडें भातें बहु फार । छंद करकर वाद 
मिथ्या ॥२॥ तुका ह्मणे एके ठायीं आहे वर्म । हें चि होय श्रम निवारितें ॥३॥ 








८४४. लटकियाची [दे. लटिकियाच्या. पं. लटिक्याच्या.] आज्ञा । होतों पडिलों वळसा । होउनियां दोषा । 
पात्र मिथ्या अभिमाने ॥१॥॥ ध्रु. ॥बरवी उघडली दृष्टी । नाहीं तरी होतों कष्टी । आक्रंदते सृष्टी । मात्र या 
चेष्टांनीं ॥ ७ ॥ मरणाची नाहीं शुद्धी । लोभीं प्रवर्तली बुद्धी । परती तों कधीं । घडे चि ना माघारीं ॥२॥ 
सांचूनि मरे धन | लावी पोरांसी भांडण । नाहीं नारायण | तुका ह्मणे स्मरीला ॥३॥ 








८४५. जवळी मुखापाशीं । असतां नेघे [दे. आहिर्णेसी. पं. अहि्णिसी. त. आहीर्णीसी.] अहर्निशी ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
भवनिर्दाळण नाम । विठ्ठल विठ्ठल नासी काम ॥ & ॥ सुखाचे शेजार । करूं कां नावडे घर ॥२॥ तुका ह्मणे 
ठेवा।कांहान करी चिबरवा॥३॥ 





विषयानुक्रम 


८४६. बरवें देशावर [दे. त. पं. देज्ञाउ..] जाळें । काय बोलें बोलावें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ लाभे लाभ दुणावला | 
जीव धाला [दे. त. दरुषणें.] ॥ 9 ॥ दर्शनें भाग्यें जाळी संतभेटी । आवडी पोटीं होती ते ॥ २ ॥ तुका ह्मणे श्रम 
केला | अवघा आला फळासी ॥३॥ 








८४७. सांगतां हें नये सुख । कीर्ती मुख न पुरे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ आवडीने सेवन करूं । जीवींचें धरूं जीवीं 
च॥ ४७ ॥ उपमा या देतां लाभा । काशा शोभा सारिखी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे नुचलीं डोई । ठेविली पायीं संतांचे ॥ 
३॥ 








८४८. [पं. आपुला लाहो.] आपुलाला लाहो करूं | केणें भरूं हा विठ्ठल ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ भाग्य पावलों या 
ठाया । आतां काया कुरवंडी ॥ ७ ॥ [दे. त. पुढती.] पुढती कोठें घडे ऐसें । बहुतां दिसें फावलें ॥२॥ तुका ह्मणे 
जाली जोडी । चरण घडी न विसंवें [दे. क. विसमें.] ॥३ ॥ 





८४९. उजळले भाग्य आतां । अवघी चिंता वारली ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ संतदर्शने लाभ । पद्मनाभ जोडला 
॥ ४ ॥ संपुष्ट [पं. हे.] हा हृदयपेटी । करूनि पोटीं सांटवूं ॥ २ ॥ तुका ह्मणे होता ठेवा । तो या भावा सांपडला 
॥३॥ 





८५०. [त. आह्यांसी आपुलें नावडे स्वहित.] आह्यां आपुलें नावडे संचित । [दे. त. पं. चरफडी.] चरफडे चित्त 
कळवळ्यार्ने ॥१॥॥ ध्रु. ॥न कळतां जाला खोळंब [पं. खोळंबा.] मारगा | जगीं जालों जगा बहुरूपी ॥ ७ ॥ 
कळीं आलें बरें उघडले डोळे | कर्णधार मिळे तरि बरें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे व्हाल ऐकत करुणा | तरि नारायणा 
उडी घाला ॥३॥ 





८५१. बरगासाटीं खादलें शेण । मिळतां अन्न न संडी ॥१॥॥ ध्रु. ॥ फजित तो केला लाहे । ताडण 
साहे गौरव ॥ ७ ॥ ओढाळाची ओंगळ ओढी । उगी खोडी नवजाय ॥२ ॥ तुका फजीत करी [पं. बुका.] बुच्या | 
विसरे कुच्या खोडी तेणें ॥३॥ 





८५२. धांव घालीं आई । आतां पाहातेसी काई ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ धीर नाहीं माझे पोटीं । जालें वियोगें 
हिंपुटी [दे. हिंपुटी.] करावें सीतळ | बहु जाली हळहळ ॥ २ ॥ तुका ह्मणे डोई । कधीं ठेवीन हे पायीं ॥३॥ 











८५३. तुह्यां ठावा होता देवा । माझे अंतरींचा हेवा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ होती काशानें सुटका । तरि हे 
वैकुंठनायका ॥ & ॥ नसतें सांभाळिलें । जरि तुह्मी आश्वासिलें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे कृपाळुवा । वरवा केला 
सावाधावा ॥३॥ 





८५४. देऊं ते उपमा । आवडीने पुरुषोत्तमा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पाहातां काशा तूं सारिखा | तिहीं लोकांच्या 
जनका ॥ ७ ॥ आरुष हे वाणी । गोड करूनि घेतां कानीं ॥ २ ॥ आवडीने खेळे । तुका [पं. फुकाचे.] पुरवावे 
सोहाळे [दे. पं. सोहाळे.] ॥३ ॥ 


८५५. दर्शनाची आस । आतां न सांह उदास ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जीव आला पायांपाशीं । येथें असें 
कलिवरंंसीं ॥ ७ ॥ कांहीं च नाठवे | ठायीं बैसळें [पं. नुठावे.] नुठवे ॥ २ ॥ जीव असतां पाहीं । तुका ठकावला 
ठायीं ॥३ ॥ 





विषयानुक्रम 


८५६. भोगावरि आह्मीं घातला पाषाण । मरणा मरण आणियेलें ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ विश्व तूं व्यापक काय 
मी निराळा | काझासाठीं बळा येऊं आतां ॥ ७ ॥ काय सारूनियां काढावें बाहेरी । आणूनि भीतरी काय ठेवूं ॥ 
२ ॥ केला तरी उरे वाद चि कोरडा । बळें घ्यावी पीडा स्वपनींची ॥३ ॥ आवघे चि वाण आले तुह्मां घरा । 
मजुरी मजुरा रोज [त.कीर्ती.] कीर्दी ॥४ ॥ तुका ह्मणे कांहीं नेणें लाभ हानी । असेल तो धनी राखो वाडा ॥५॥ 














८५७. कां हो एथे काळ आला आह्यां आड । तुह्यांपाशीं नाड करावया ॥१॥॥ ध्रु. ॥ कां हो विचाराचे 
पडिले सांकडे । काय ऐसें कोडें उपजले ॥ ७ ॥ कां हो उपजेना द्यावी ऐशी भेटी । काय द्वैत पोटीं धरिले देवा 
॥२॥ पाप फार किंवा जालासी दुर्बळ | मागिल तें बळ नाहीं आतां ॥३ ॥ काय जालें देणें [पं. नेणे.] निघालें 
दिवाळे । कीं बांधलासि बळें क्र्णेंपायीं ॥४॥ तुका ह्मणे कां रे ऐसी केली गोवी । तुझी माझी ठेवी निवडुनियां 
॥५॥ 











८५८. काय देह घाळूं करवती [दे. करमरी.] कर्मरी । टाकूं या भितरी अग्नीमाजी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ काय 
सेवूं वन शीत उष्ण [पं. ताहान.] तान । साहों कीं मोहन [पं. मौन.] धरुनी बैसों ॥ ७ ॥ काय लावूं अंगीं भस्म 
उधळण । हिंडूं देश कोण खुंट चारी ॥ २ ॥ काय [दे. क. त. तजूं.] त्यजूं अन्न करूनि उपास । काय करूं नास 
जीवित्वाचा ॥३ ॥ तुका ह्मणे काय करावा [पं. उपाय.] उपाव | ऐसा देई भाव पांडुरंगा ॥४॥ 








८५९. दंभें कीर्ति पोट भरे मानी जन | स्वहित कारण नव्हे कांहीं ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ अंतरती तुझे पाय मज 
दुरी । धरितां हे थोरी जाणिवेची ॥ ७ ॥ पिंडाच्या पाळणे धांवती विकार । मज दावेदार मजमाजी ॥ २ ॥ कैसा 
करूं घात आपुला आपण । धरूनि गुमान लोकलाज ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे मज दावी तो सोहळा [दे. त. सोहोळा.] | 
देखें पाय डोळां तुझे देवा ॥४॥ 











८६०. धिग [पं. त. जीणें.] जिणें त्याचा स्वामी हीन वर । मरण तें [दे. बर. पं. बरें.] बर भळें मग ॥१॥॥ ध्रु. 
॥ [दे. ऐका जी.] आइका जी देवा ऐसी आहे नीत । काय तें उचित सांभाळावें ॥ ७ ॥ देशोदेशीं धाक जयाच्या 
उत्तरे । तयाचें कुतरें परि भळें ॥२॥ तुका ह्मणे हें कां सुचलें उत्तर । जाणोनि अंतर ओळखावें ॥३॥ 








८६१. आतां [पं. तुज गाऊं.] गाऊं तुज ओविया [दे. मंगळीं.] मंगळी । करूं गदारोळी हरिकथा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. 
॥ होसि निवारिता आमुचें सकळ । भय तळमळ पापपुण्य ॥ & ॥ भोगिले ते भोग लावूं तुझे अंगीं । अलिप्त या 
रगीं होउनि राहों ॥२॥ तुका ह्मणे आह्मी लाडिकीं लेंकरें । न राहों अंतरे [दे. त. पं. अंतरे.] पायांविण ॥३॥ 











८६२. सर्व सुखें आजी एर्थे चि वोळलीं । संतांची देखिलीं चरणांबुजें ॥१ ॥ सर्वकाळ होतों आठवीत 
मनीं । फिटली ते धणी येणें काळें ॥२॥ तुका ह्मणे वाचा राहिली कुंटित । पुढें जालें चित्त समाधान ॥३॥ 





८६३. विठ्ठल सोयरा सजन सांगाती । विठ्ठल या चित्तीं बैसलासे ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ विठ्ठलें हें अंग 
व्यापिली ते काया । विठ्ठल हे [त. ही.] छाया माझी मज ॥ ७ ॥ बैसला विठ्ठल जिव्हेचिया माथां । न वदे 
अन्यथा आन दुजे ॥२॥ सकळां इंद्रियां मन एक प्रधान । तें ही करी ध्यान विठोबाचें ॥३॥ तुका ह्मणे या [पं. 
तुका ह्मणे या हो विठलासी आता. त. तुका ह्मणे या विठोबासी आतां.] विठ्ठलासी आतां । नये विसंवतां माझें मज ॥४॥ 





विषयानुक्रम 


८६४. होय [पं. होय होय. दे. होयें वारेकरी पाहें पाहें रे.] वारकरी । पाहें पाहें रे पंढरी ॥१॥॥ ध्रु. ॥ काय 
करावीं साधर्ने । फळ अवघें चि तेणें ॥ ७ ॥ अभिमान नुरे । कोड अवघे चि पुरे ॥२॥ तुका ह्मणे डोळां । [पं. 
विठु. त. विठल.] विठो बैसला सांवळा ॥३॥ 


८६५. पंढरीसी जाय । तो विसरे बापमाय ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अवघा होय पांडुरंग । राहे धरूनियां अंग ॥ 
9॥न लगेधन मान | देहभावें उदासीन ॥ २ ॥ तुका ह्मणे मळ । [क. नाही.] नासी तात्काळ तें स्थळ ॥३॥ 





८६६. बळें बाह्यात्कारें संपादिळें सोंग । नाहीं जाला त्याग अंतरींचा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसें येतें नित्य 
माझ्या अनुभवा । मनासी हा ठावा समाचार ॥ ७ ॥ जागृतीचा नाहीं अनुभव स्वप्नीं । जातों विसरुनि सकळ हें 
॥२ ॥ प्रपंचाबाहेरि नाहीं आलें चित्त | केळे करी नित्य [पं. वेवसाव.] वेवसाय ॥३ ॥ तुका ह्मणे मज भोरप्या चि 
परी । जालें सोंग वरी आंत तैसें ॥४॥ 








८६७. ह्मणवितों दास ते नाहीं करणी । आंत वरी दोन्ही भिन्न भाव ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ गातों नाचतों तें 
दाखवितों जना । प्रेम नारायणा नाहीं अंगीं ॥ ७ ॥ पाविजे तें वर्म न कळे चि कांहीं । बुडालों या डोहीं 
दंभाचिया ॥ २ ॥ भांडवल काळे होतोहातीं नेलें । माप या लागलें आयुष्यासी ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे वांयां गेलों 
ऐसा दिसें । होईल या हांसे लौकिकारचे ॥४॥ 





८६८. न कळतां काय करावा उपाय । जेणें राहे भाव तुझ्या पायीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ येऊनियां वास 
करिसी हृदयीं । ऐसें घडे कई कासयानें ॥ ७ ॥ साच भावें तुझें चिंतन मानसीं । राहे हे करिसी कैं गा देवा ॥ २ 
॥ लटिकें हें माझें करूनियां दुरी । साच तूं अंतरीं येउनि राहें ॥३ ॥ तुका ह्मणे मज राखावें पतिता । 
आपुलिया सत्ता पांडुरंगा ॥४॥ 











८६९. चिंतिलें तें मनिचें जाणें । पुरवी खुणे अंतरींचें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ रात्री न कळे दिवसन कळे | अंगीं 
खेळे दैवत हें ॥ ७ ॥ नवसियाचे नव [पं. पुरवी नवस.] रस | भोगी त्यास भिन्न नाहीं ॥२॥ तुका ह्मणे सम चि देणें 
। समचरण उभा असे ॥३॥ 





८७०. [दे. त. क. उधाराचा.] उद्धाराचा संदेह नाहीं । याचा कांहीं सेवकां ॥१॥॥ ध्रु. ॥ पांडुरंग अभिमानी 
। जीवदानी कोंवसा ॥ ७ ॥ बुडतां जळीं जळतां अंगीं । ते प्रसंगी राखावें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आह्यांसाटीं । कृपा 
पोटीं वागवी ॥३॥ 





८७१. काय विरक्ति [त. काय विरक्‍्ति ते.] कळे आह्यां । जाणों एका नामा विठोबाच्या ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [क. 
नाचों सुख. पं. नाचों प्रेमसुखें वैष्णवांचे मेळीं । दिंडी टाळघोळीं आनंदे या ॥. त. नाचों पे सुख वैष्णवमळीं । सदा टाळघोळों आनंदेसी] नाचों सुखें 
वैष्णवमेळीं । टाळघोळीं आनंदें ॥ ७ ॥ शांति क्षमा दया मी काय जाणें । गोविद कौर्तनेंवांचूनियां ॥ २ ॥ [क. हें 
कडवें नाहीं व पं. “कासया एकांत” याच्या मागून आहे.] कासया उदास असों देहावरी । अमृतसागरीं बुडोनियां ॥३॥ 
कासया एकांत सेवूं तया वना । आनंद तो जनामाजी असे ॥ ४ ॥ तुका [पं. तुका ह्मणे मज आहे हा भरवसा ।.] ह्मणे 
आह्यां ऐसा भरवसा । विठ्ठल सरसा चाळतसे ॥५॥ 


८७२. जेथें वैष्णवांचा वास । धन्य भूमी पुण्य देश ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ दोष नाहीं ओखदासी । दूत [त. 
सांगती.] सांगे यमापाशीं [पं. गरुड ठकियांच्या.] गरुडटकयांच्या भारें । भूमि गर्जे [दे. त. जेजेकारें.] जयजयकारें ॥२॥ 


विषयानुक्रम 





सहज तयां जनां छंद । वाचे गोविंद गोविंद ॥३ ॥ तुळसीवर्ने रंगमाळा । अवघा वैकुंठसोहळा ॥४ ॥ तुका ह्मणे 
भेणे ।॥ काळ नये तेणें राणें ॥५॥ 


८(9३. [या व मागील अभंगांच्या मध्यें “तुका सजन तिनक कहिये । जीनथें प्रेम दुनाये । दुर्जन तेरा मुख काला । थीता प्रेम घटाये” हा 
दोहरा दे. क. या दोन प्रतीत आहे.] माझ्या विठोबाचा कैसा प्रेमभाव । आपण चि देव होय गुरु ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ पढियें 
देहभावें पुरवितो वासना । अंतीं तें आपणापाक्ीं न्यावें ॥ ७ ॥ मागें पुढें उभा राहे सांभाळीत । आलिया आघात 
निवारावे ॥ २ ॥ योगक्षेम [दे. त्यांचें पं. त्यांचा.] त्याचें जाणे जडभारी । वाट दावी करीं धरूनियां ॥३ ॥ तुका ह्मणे 
नाहीं विश्वास ज्या मनीं । पाहावें पुराणीं विचारूनी ॥४॥ 








८७४. सकळ धर्म मज विठोबाचें नाम । आणीक तें वर्म नेणें कांहीं ॥ १ ॥ काय जाणों संतां निरविळें 
देवें | करिती या भावें कृपा मज ॥२॥ तुका ह्मणे माझा कोण अधिकार । तो मज विचार कळों यावा ॥३॥ 





८७५. उदंड शाहाणे होत [पं. होती] तर्कवंत । [पं. परी नेणवे चि०.] परि या नेणवे अंत विठोबाचा ॥१ ॥ 
उदंडा [पं. उदंड अक्षरे.] अक्षरां करोत भरोवरी । [पं. परी नेणवे चि०.] परि ते नेणवे थोरी विठोबाची ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
नाहीं भोळेपणाविण | जाणीव ते [क. त. पं. तो.] सिण रितें माप ॥३॥ 


८७६. आधारावांचुनी । काय सांगसी [क. सांगज्नील.] काहाणी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ठावा नाहीं पंढरीराव । 
तोंवरी अवघें चि वाव ॥ ७ ॥ मानिताहे कोण । तुझें कोरडं ब्रह्मज्ञान ॥२॥ तुका ह्मणे ठेवा । जाणपण एक 
सवा ॥३॥ 





८७७. अनाथांची तुह्यां दया । पंढरीराया येतसे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसी ऐकोनियां कीर्ति । बहु विश्रांति 
पावलों ॥ ७ ॥ अनाथांच्या धांवा घरा । नामें करा कुडावा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे सवघड हित । ठेवूं चित्त पायांपें ॥ 
३॥ 


८७८. येथें नाहीं उरो आळे अवतार । येर ते पामर जीव किती ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ विषयांचे झणी व्हाल 
लोलिंगत | चेवलिया अंतन लगे मज ॥ & ॥ वाहोनियां भार कुंथसील ओझे । तें चि मार्झे थीता त्याग ॥२॥ 
तुका ह्मणे कैसी नाहीं त्याची लाज | संतीं केशीराज साधियेला ॥३॥ 











७८९. हीं च त्यांचीं पंचभूते । जीवन भातें प्रेमाचे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥कळवळा धरिला संतीं । ते निगुती 
कैवाड ॥ % ॥ हा च काळ वर्तमान । साधन ही संपत्ती ॥२॥ तुका ह्मणे दिवसरातीं । हेंचि खाती अन्नते ॥३ 
॥ 








८८०. दीप न देखे अंधारा । आतां हें चि करा जतन ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नारायण नारायण । गांठी धन 
बळकट ॥ ७ ॥ चिंतामणीपाशीं चिंता । [पं. सत्वता.] तत्वता ही नयेल ॥ २ ॥ तुका ह्मणे उभयलोकीं । हे चि 
निकी [दे. त. पं. सामोप्री.] सामग्री ॥३॥ 


८८१. धन्य काळ संतभेटी । पायीं मिठी पडिली तो ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ संदेहाची सुटली गांठी । जालें 


पोटीं शीतळ ॥ ७ ॥ भवनदीचा जाला तारा । या [त. उतारा.] उत्तरा प्रसादे ॥२॥ तुका ह्मणे मंगळ आतां । 
कोण दाता याहूनि ॥३॥ 


विषयानुक्रम 








८८२. दिनरजनीं हा चि धंदा । गोविंदाचे पवाडे ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ संकल्पिला देह देवा । सकळ हेवा तये 
ठायीं ॥ ७ ॥ नाहीं अवसान घडी । सकळ जोडी इंद्रियां ॥२ ॥ कीति मुखें गर्जे तुका । करी लोकां सावध ॥ ३ 
॥ 





८८३. खरें नानवट [दे. त. निक्षुपीचे.] निक्षेपीचें जुने । काढिले ठेवणें समर्थाचे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मजुराच्या 
हातें मापाचा उकल । मी तों येथें फोल सत्ता त्याची ॥ ७ ॥ [क. पं. कुल्लाळाच्या.] कुलाळाच्या हातें [पं. घटाची.] 
घटाच्या उत्पत्ति । पाठवी त्या जाती पाकस्थळा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे जीवन तें नारायणीं । प्रभा जाते [क. “प्रभा 
जाते” याच्याबद्दल “प्रभाते”. ] कीर्णी प्रकाशाची ॥ ३॥ 








८८४. गंगेचिया [पं. अंतेविण.] अंताविण काय चाड । आपुलें तें कोड तृपेपाज्ञीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ विठ्ठल हे 
मूर्ति साजिरी सुंदर | [पं. घालूं.] घालीं निरंतर हृदयपुटीं ॥ ७ ॥ कारण तें असे नवनीतापाशीं । गवाळ तें सोसी 
इतर कोण ॥ २ ॥ बाळाचे सोईतें घांस घाली माता | [दे. त. आटाहास.] अट्टाहास चिंता नाहीं तया ॥३ ॥ गाऊं 
नाचों करूं आनंदसोहळा | भाव चि [पं. वेगळा नाहीं आतां. त. नाहीं हांता.] आगळा नाहीं हातां ॥४॥ तुका ह्मणे अवघें 
जालें एकमय | परलोकींची काय चाड आतां ॥५॥ 











८८५. स््रीपुत्रादिकीं राहिला आदर । विषयीं पडिभर अतिशय ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां [दे. त. हाता. पं. 
सोडवण्या] सोडवणे धांवा नारायणा । मज हे वासना अनावर ॥ ७ ॥ येउनियां आड ठाके लोकलाज | ते हें 
दिसे काज अंतरले ॥२॥ तुका ह्मणे आह्यां जेथें जेथें गोवा । तेथें तुह्मी देवा सांभाळावे ॥३॥ 











८८६. पडिलों भोवनीं [दे. क. भोवणीं.] । होतों बहु चिंतवनी [दे. क. चिंतवणी.] ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ होतों चुकलों 
मारग | लाहो केला लाग [पं. वेग.] वेगें ॥ ७ ॥ इंद्रियांचे संदी । होतों सांपडलों बंदीं ॥२॥ तुका ह्मणे बरें जालें 
। विठ्ठलसें वाचे आळें ॥३॥ 








८८७. बरें जालें आलीं ज्याचीं त्याच्या घरा । चुकला [क. पान्हेरा.] पाऱ्हेरा ओढाळांचा ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
बहु केलें दुखी त्यांचिया सांभाळे । आतां तोंड काळें तेणें ळोभें ॥ ७ ॥ त्यांचिया अन्यायें भोगा [क. भोग.] माझें 
अंग | सकळ ही लाग द्यावा लागे ॥ २ ॥ नाहीं कोठें स्थिर राहों दिलें क्षण | आजिवरी सिण पावलों तो ॥३॥ 
वेगळाल्या खोडी केळी तडातडी । सांगावया घडी नाहीं सुख ॥ ४ ॥ निरवूनि तुका चालिला गोवारें । 
देवापाशीं भार सांडवूनि ॥५॥ 











८८८. न करावी आतां पोटासाटीं चिंता | आहे त्या संचिता माप लावूं ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ दृष्टि ते घालावी 
परमार्थाठायीं । क्षुललुका उपायीं सिण जाला ॥ ७ ॥ येथें तंव नाहीं घेइजेसें सवें । कांहीं नये जीवें वेचों मिथ्या 
॥२॥ खंडणें चि नव्हे उद्टेग [पं. उद्योग.] वेरझारीं । वापुडे संसारीं सदा असों ॥३ ॥ शेवटा पाववी [दे. नावेचें बैसनें. 
क. नावचें बैसोनें.] नावेचें बैसणें । भुजाबळे कोणें कष्टी व्हावें ॥४ ॥ तुका ह्मणे आतां सकळांचें सार । करावा 
व्यापार तरी ऐसा ॥५॥ 





८८९. आमच्या हें आळे भागा । जिव्हार [दे. क. त. जीव्हार.] या जगाचे ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥धरूनियां ठेलों 
जीवें ॥ बळकट भावें एकविघ ॥ ७ ॥ आणूनियां केला रूपा । उभा सोपा जवळी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे अंकित 
केला | खालीं आला वचने ॥३॥ 


विषयानुक्रम 








८९०. खरें भांडवल सांपडलें गांठी । जेणें नये तुटी उदमासी ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [दे. क. पं. संवगाचें.] 
सवंगाचें केणें सांपडलें घरीं । भरूनि वैखरी सांटविळें [त. पं. माप केनें.] घेतां देतां लाभ होतसे सकळां । [पं. 
सदैव. त. सदैवां दुर्बळां लाभ तैसा.] सदेवां दुर्बळा भाव तैसा ॥२ ॥ फडा आलिया तो न वजे निरासे । जरि कांहीं 
त्यास न कळतां ॥३ ॥ तुका ह्मणे आतां जालीसे निश्चिती । आणीक तें चित्तीं न धरूं दुजें ॥४॥ 











८९१. पदोपदीं दिलें अंग । जालें सांग कारण ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ रुधवूनि ठेलों ठाव | जागा वाव सकळ ॥ 
9 ॥ पुढती चाली मनालाहो । वाढे देहो संतोष ॥ २ ॥ तुका ह्मणे क्षरभागीं । जालों जगीं व्यापक ॥३॥ 








८९२. निवडुनि दिलें नवनीत । संचित ते भोगीत ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां पुढें [पं. भवसार.] भावसार । [त. 
जीव थार.] जीवना थार पाहावया ॥ ७ ॥ पारखियाचे [त. पडिलो.] पडिले हातीं । चांचपती आंधळीं ॥२॥ तुका 
ह्मणे सेवन घडे । त्यासी जोडे [त. हा लाभ.] लाभ हा ॥३॥ 


८९३. उचित न कळे इंद्रियाचे ओढी । मुखें बडबडी शिकळलें तें ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ आपण जाऊन [त. न्यावे 
आणिकांस. पं. न्यावे नरकास.] न्यावीं नरकास । बळे बेताळीस कुळे जग ॥ ७ ॥ अबोलणें बोले डोळे झांकुनियां । 
बडबडी वांयां दंभासाटीं ॥२॥ तुका ह्मणे आह्मी तेथील पारखी । नाचे देखोवेखीं जाणों खरें ॥३॥ 





८९४. एक मन तुझ्या अवघ्या भांडवला । वांटितां तें तुला येई [त. पं. येईल.] केसें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
ह्मणउनि दृढ धरीं पांडुरंग । देहा लावीं संग प्रारब्धाचा ॥ % ॥ आणिका संकल्पा नको गोऊं मन | तरी च 
कारण साध्य होय ॥२॥ तुका ह्मणे ऐसें जाणावें उचित । तरी सहज स्छित येईल कळो ॥३॥ 











८९५. गावे ह्मणउनि गीत । धरुनि राहे तेसें चित्त ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ हें चि थोर अवघड आहे । अन्न 
देखोनि भूक राहे ॥ & ॥ ऐकावी [पं. ह्मणे.] ह्युण कथा । राहे तैसें धरुनि चित्ता ॥ २ ॥ तुका ह्मणे धणी । नव्हे 
जेविल्यावांचुनि ॥३॥ 


८९६. [पं. कळेल.] कळल हे खुण | तरि दावी नारायण ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ सत्य संतांपाशीं राहे । येरां भय 
आड आहे ॥ ७ ॥ [दे. त. अनुचिया.] अणुचिया ऐसें । असे भरलें प्रकाशें ॥ २ ॥ इंद्रियांचे धनी । ते हे जाती 
समजूनि ॥३ ॥ तर्क कुतर्क वाटा | नागवण घटापटा ॥४ ॥ तुका ह्यणे ल्यावें । डोळां अंजन बरवें ॥५॥ 











८९७. जातो न येतिया वाटा | काय निरवितो करंटा ॥१॥॥ ध्रु. ॥कैसा जालासे बेश्रम । लाज नाहीं 
न ह्मणे राम ॥ & ॥ पाहे वैरियाकडे । डोळे वासुनियां रडे ॥ २ ॥ बांघुनियां यमा हातीं । दिला [पं. दिनें.] नाहीं 
त्याची खंती ॥३ ॥ नाहीं यांपें काम । ऐसें जाणे तो अघम ॥ ४ ॥ अझुन तरि भुका | कां रे जालासि ह्मणे तुका 
॥५॥ 








८९८. वांटा घेई लवकरि । मागें अंतरसी दुरी । केली भरोवरी । सार नेती आणीक ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
ऐसीं [दे. भांभावलीं.] भांबावलीं किती । काय जाणों भेणों [पं. भिती.] किती । समय नेणती । माथां भार वाहोनि ॥ 
9 ॥ नाहीं सारिलें तोंवरी । धांव घेई वेग करीं । घेतलें पदरीं । फावलें तें आपुलें ॥२॥ फट लंडी ह्मणे तुका । 
एक न साहावे धका | तरिच या सुखा । मग कैसा पावसी ॥३॥ 





विषयानुक्रम 


८९९. चालावा पंथ तो पाविजे त्या ठाया | [त. पं. आइकिल्या.] ऐकिल्या वांयां वारता त्या ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
ऐका जी वोजे पडतसें पायां । भावाचि तें जायावाट नव्हे ॥ & ॥ व्याली कुमारीचा अनुभवें अनुभव । सांगतां 
तो भाव येत नाहीं ॥२॥ तुका ह्मणे येथें पाहिजे आरालें । [पं. बिंब.] बिंबी निवळळें तरि भासे ॥३॥ 








९००. काय नाहीं लवत झाडें । विसरे वेडे देहभाव ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥जया न फळे उपदेश । धस ऐसा त्या 
नांवें ॥ ७ ॥ काय नाहीं असत जड । दगड तो अबोलणा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे कुचर दाणा । तैसा ह्मणा [जाणा.] 
डेंगहा ॥३॥ 





९०१. देखीचा दिमाख शिकोनियां दावी । हिऱ्या ऐसी केवीं गारगोटी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मर्यादा ते जाण 
[पं. जाणे.] अरे अभागिया । देवाच्या ऐसिया सकळ मूर्ति ॥ & ॥ काय पडिलेंसी लटिक्याचे भरी । वोंवाळुनि 
थोरी परती सांडीं ॥२॥ तुका ह्मणे पुढें दिसतसे घात | करितों फजित ह्मणउनी ॥३॥ 








९०२. [पं. संसाराच्या.] संसाराचा माथां भार । कांहीं पर न ठेवीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥भक्तीची ते जाती ऐसी । 
सर्वस्वासी मुकावें ॥ ७ ॥ भिक्षा [दे. भिक्षाणी वेवसाव ] आणि वेवसाव | काला करितो गाढव ॥२॥ करुनि वस्ती 
बाजारीं । [पं. केसा ह्मणवी निस्पृही ।.] ह्मणवी कासया निस्पृही ॥३ ॥ प्रसादा आडुनि कवी । केलें तुप पाणी तेवीं 
[त. पं. जेंवी.] ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे होई [दे. सुर.] शूर । किंवा निसुर मजुर ॥५॥ 





९०३. तेज्या इज्ञारती । तटा फोक [पं. फोकावरी.] वरी घेती ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ काय सांगावें त्याहुनी । ऐका 
रे धरा मनीं ॥ ७ ॥ नव्हे भांडखोर । ओढूनि धरूं पदर ॥२॥ तुका ह्मणे तोंड | काळें करा खालीं मुंड ॥३॥ 








९०४. मागें संतीं होतें जें जें सांगितलें । तें येऊं लागळें अनुभवा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आचारग्रष्ट होती [त. 
“होती लोक” याच्याबद्दल “लोक होती”.] लोक कळी । पुण्य क्षीण बळी जालें पाप ॥ ७ ॥ वर्णधर्म कोणी न धरी विटाळ 
। घालिती गोंधळ एके ठायीं ॥ २ ॥ वेदाचे पाठक सेवितील मद्य । न देखती भेद विषयीं भांड ॥३ ॥ तुका ह्मणे 
किती करावे फजित ।ते चि छंद नित्य बहु होती ॥४॥ 








९०५. अक्षरांचा श्रम केला । [त. कळो.] फळा आला तेणें तो ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अवघियाचा तळ धरी । 
जीवा उरी नुरउनी ॥ ७ ॥ [त. भरलें.] फळळलें तें लवे भारें | पिक [पं. बरे.] खरें आलें तई ॥ २ ॥ [त. पं. तुका ह्मणे हागे 
देव ।.] तुका ह्मणे देवा । पुढें भाव सारावा ॥३॥ 


९०६. उचित जाणावें मुख्य धर्म आधीं । चित्तश्नुद्ध बुद्धी ठायीं स्छीर ॥ १ ॥ न [पं. घालावी.] घळावी धांव 
मनाचिये ओढी । वचन आवडी संताचिये ॥ २ ॥ अंतरीं या राहे वचनाचा विश्वास । न लगे उपदेज्ञ तुका ह्मणे ॥ 
३॥ 








९०७. जीवन हे मुक्‍त नर जाले पावन । तजा [पं. त्यजावे. त. तजा हे.] हो दुर्जनसंगति ही ॥१ ॥ बहुत 
अन्न विष मोहरीच्या माने । अवघे चि तेणें विष होय ॥ २ ॥ तुका ह्मणे जेणें आपलें स्वहित । तैसी करीं नीत 
विचारूनि ॥३ ॥ 








विषयानुक्रम 





९०८. द्रव्याचा तो आह्यी धरितों विटाळ । तया पाठी काळ लाग करी ॥१ ॥ करोनियां हें चि राहिलों 
[त. राहिलें.] जीवन । एक नारायण नाम ऐसें ॥२॥ तुका ह्मणे हें चि करुनि जतन | आलिया ही दान याचकासी 
॥३॥ 





९०९. द्रव्याचिया मागे कळिकाळाचा लाग | ह्मणोनियां संग खोटा त्याचा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ निरयाचें मूळ 
घालुनियां मागें । मांडिली प्रसंगें कथा पुढें ॥ ७ ॥ आजिच्या प्रसंगे हा चि लाभ घ्यावा । पुढील भार देवावरी 
घाला ॥ २ ॥ प्रालब्ध कांहीं न पालटे सोसें । तृष्णेचें हें पिसें वांयांविण ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे घेई राहे ऐसें धन । 
सादर श्रवण करोनियां ॥४॥ 


९१०. रडे अळंकार [दे. याच्यावर “विधवेचे संगती” असा पाठ घातला आहे.] दैन्याचिये कांती । उतमा विपत्तिसंग 
[त. संगे.] घडे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ एकाविण एक [दे. अन्नोभ.] अशोभ्य दातारा । कृपेच्या सागरा पांडुरंगा ॥ & ॥ रांघूं 
नेणे तया पुढील आहते । केलें तें सोइतें वांयां जाय ॥ २ ॥ तुका ह्मणे चिंतामणि शेळी गळा । पावे अवकळा 
ह्मणउनी ॥३॥ 








९११. दुःखाचे डोंगर लागती सोसावे । ऐसें तंव ठावें सकळांसीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ कांहीं न करिती विचार 
हिताचा । न करिती वाचा नामघोष ॥ ७ ॥ भोग कळों येतो मागिल ते जन्म । उत्तम मध्यम कनिष्ठ ते ॥२॥ 
तुका ह्मणे येथें झांकितील डोळे । भोग देतेवेळे येईल कळों ॥३॥ 











९१२. सदैव तुह्यां अवघें आहे | हातपाय चाळाया ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ मुखीं वाणी कानीं कीर्ति । डोळे मूर्ती 
देखाया ॥ ७ ॥ अंध बहिर ठकलीं किती । मुकीं होती पांगुळे ॥२ ॥ घरास आगि लावुनि जागा । न पळे तो [पं. 
तं.] गा वांचे ना ॥३॥ तुका ह्मणे जागा हिता | कांहीं आतां आपुल्या ॥४॥ 








९१३. ऐसे पुढती मिळतां आतां । नाहीं सत्ता स्वतंत्र ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ म्हणउनि फावले तें घ्यावें । नाम 
गावें आवडी ॥ ७ ॥ संचित प्रारब्ध गाढें । धांवे पुढें क्रियमाण ॥ २ ॥ तुका ह्मणे घुबडा ऐसें । जन्म सरिसें 
शुकराचें ॥३॥ 





९१४. सर्वविशीं माझा त्रासळासे जीव । आतां कोण भाव निवडे [पं. निवडूं] एक ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
संसाराची मज न साहे चि वार्ता । आणीक ह्मणतां माझें कोणी ॥ ७ ॥ देहसुख कांहीं बोलिले उपचार । विष 
तें आदर बंद [पं. बंध.] वाटे ॥२ ॥ उपाधि दाटणी प्रतिष्ठा गौरव । होय माझा जीव कासावीस ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे 
कांहीं आणीक न साहे । आवडती पाय वैष्णवांचे ॥२॥ 








९१५. आणीक कांहीं या उत्तराचे काज । नाहीं आतां मज बोलावया ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ भिन्न भेद हे 
भावनास्वभाव । नव्हे कांहीं देव एकविप ॥ ७ ॥ गुण दोष कोणें निवडावे धर्म । कोण जाणे कर्म अकर्म तें ॥ २ 
॥ तरि च भलें आतां न करावा संग । दुःखाचा [पं. दुःखाचे.] प्रसंग तोडावया ॥३ ॥ तुका ह्मणे गुण गाई या 
देवाचे । घेई माझे वाचे हे चि धणी ॥४॥ 











९१६. आपुल्या विचार करीन जीवाशीं । काय या जनाजीं चाड मज ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आपुलें स्वहित 
जाणती सकळें [दे. सकळ.] | निरोधितां बळें दुःख वाटे ॥ ७ ॥ आइको नाइको कथा कोणी तरी | जाऊनियां 


विषयानुक्रम 





घरीं निजो सुखें ॥२॥ माझी कोण वोज जाला हा शेवट । देखोनियां वाट आणिकां लावूं ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे 
भाकूं आपुली करुणा । जयाची वासना तया फळे ॥४॥ 


९१७. घाई अंतरिंच्या सुखें | काय बडबड वाचा मुखें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ विधिनिषेध उर फोडी । जंव नाहीं 
अनुभवगोडी ॥ & ॥ वाढे तळमळ उभयता । नाहीं देखिले अनुभवितां ॥ २ ॥ अपुल्या मर्ते पिसें । परि तें आहे 
जैसेंतैसें ॥३ ॥ साधनाची सिद्धि । मौन [त. मौन्य. दे. “मोन” असतां तें खोडून “मन” केलें आहे.] करा स्थिर बुद्धि ॥४॥ 
तुका ह्मणे वादे । वांयां गेलीं ब्रंह्मवृंदे ॥५॥ 











९१८. कुझळ गुंतले निषेधा । वादी प्रवर्तळे वादा ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ केसी ठकलीं बापुडीं । दंभविषयांचे 
सांकडीं ॥ ७ ॥ भुस [पं. उपणुनि.] उपणुनि केलें काय । हारपले दोन्ही ठाय ॥ २ ॥ तुका ह्मणे लागे हातां । 
काय मथिलें [पं. दे. गुसळितां.] घुसळितां ॥३॥ 








९१९. संतांची उच्छिष्टे बोलतो उत्तरें । काय म्यां गव्हारें जाणावें हें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ विठ्ठलाचे नाम घेतां 
नये शुद्ध । तेथें मज बोध काय कळे ॥ ७ ॥ करितों कवतुक बोबडा उत्तरीं । झणी मजवरि कोप धरा ॥२॥ 
काय माझी याति नेणां हा विचार | काय मी तें फार बोलों नेणें ॥३॥ तुका ह्मणे मज बोलवितो देव । अर्थ गुह्य 
भाव तो चि जाणे ॥४॥ 











९२०. चंदनाच्या वासें धरितीळ नाक [त. दे. नाकें.] । नावडे कनक न घडे हें ॥१॥ साकरेची गोडी 
सारखी [त. दे. सारिखी.] सकळां | थोरां मोठ्यां बाळां धाकुटियां ॥२॥ तुका ह्मणे माझें चित्त शुद्ध होतें । तरि का 
निंदितेंंजन मज ॥३॥ 


९२१. तुज ऐसा [त. पं. ऐसी.] कोण उदाराची रासी । आपुलें चि देसी पद दासा ॥१ ॥ शुद्ध हीन कांहीं 
न पाहासी कुळ । करिसी निर्मळ वास देहीं ॥ २ ॥ भावें हें कदान्न खासी त्याचे घरीं । अभक्तांच्या [त. दे. 
अभक्तांची परी नावडेती.] परी नावडती ॥३॥न वजासी जेथें दुरी दवडितां । न येसी जो चित्ता योगियांच्या ॥४॥ 
तुका ह्मणे ऐसीं ब्रीदें तुझीं खरीं ।बोलतील चारी वेद मुखें ॥५॥ 








९२२. तरि कां नेणते होते मागें क्र्षी । तींहीं या जनासी दुराविलें ॥ १ ॥ वोळगती जया अष्ट [दे. 
अष्ठमासिद्धि.] महासिद्धी । ते या जनबुद्धी नातळती ॥ २ ॥ कंदमूळें पाला धातूच्या पोषणा | [पं. खाती.] खातील 
वास राणां तरी केला ॥३॥ लावुनियां नेत्र उगे चि बैसळे । न बोलत ठेले [त. मौन्यरूप.] मौन्यमुद्रे ॥४ ॥ तुका 
ह्मणे ऐसें करीं माझ्या चित्ता | दुरावीं अनंता जन दुरी ॥५॥ 





९२३. कोणाच्या आधारें करूं मी विचार । कोण देइल धीर माझ्या जीवा ॥१ ॥ झास््रज्ञ पंडित नव्हें मी 
वाचक । यातिशुद्ध एक ठाव नाहीं ॥२॥ कलियुगीं बहु कुशळ हे जन । छळितील गुण [त. गातां तुझें.] तुझे गातां 
॥३॥मज हा संदेह झाला दोहीं सवा । भजन करूं देवा किंवा नको ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे आतां दुरावितां जन | 
किंवा हें मरण भळें दोन्ही ॥५॥ 








९२४. काय उणें जालें तुंज समर्थासी । ऐसा मजपाशीं कोण दोष ॥१॥ जो तूं माझा न करिसी 
अंगीकार । सांगेन वेव्हार संतांमधीं ॥२ ॥ तुजविण रत आणिकांचे ठायीं । ऐसें कोण [वे. “ग्वाही” याचें “गोही" केलें 
आहे.] ग्वाही दावीं मज ॥३ ॥ तुका ह्मणे काय धरूनी गुमान । सांग उगवून पांडुरंगा ॥४॥ 





विषयानुक्रम 


९२५. काय करूं आन दैवतें । एका विण पंढरीनार्थे ॥१॥॥ ध्रु. सरिता मिळाली सागरीं । आणिकां 
[पं. आन.] नांवां केची उरी ॥ ७ ॥ अनेक दीपीचा प्रकाश । सूर्य उगवतां नाश ॥ २ ॥ तुका ह्मणे नेणें दुजें । एका 
विण पंढरीराजें ॥३॥ 





९२६. काय करूं कर्माकर्म । बरें सांपडलें वर्म ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ होसी नामा च [दे. त. सारिका.] सारिखा । 
समजाविली नाहीं लेखा ॥ ७ ॥ नाहीं वेचावेच जाला | उरला आहेसी संचला ॥ २ ॥ तुका ह्मणे माझें । काय 
होईल तुह्यांओझें ॥३॥ 








९२७. एकाएकीं हातोफळी । ठाया बळी पावले ते [पं. हा शब्द नाही.] ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आह्मी देवा 
शक्‍क्‍तिहीनें [त. पं. जक्तिहीणे.] । भाकूं तेणें करुणा ॥ ७ ॥ पावटणी केला काळ । जया बळ होतें तें ॥२॥ तुका 
ह्मणे वीर्यावीर | संतधीर समुद्र ॥३॥ 








९२८. पुढिलाचें इच्छी फळ । नाहीं बळ तें अंगीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ संत गेळे तया ठाया । देवराया पाववीं ॥ 
9 ॥ ज्येष्ठांची कां आह्यां जोडी । परवडी न लर्भो ॥२॥ तुका ह्मणे करीं कोड । पुरवी लाड आमुचा ॥३॥ 





९२९. कैवल्याच्या तुह्यां घरीं । रासी हरी उदंड [पं. उदंडा.] ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मजसाटीं कां जी वाणी | [पं. 
नहों.] नव्हे धणी विभागा ॥ ७ ॥ सर्वा गुणीं सपुरता । ऐसा पिता असोनी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे पांडुरंगा । जालों 
सांगा सन्मुख ॥३॥ 


९३०. आपलाल्या तुह्मी रूपासी समजा | [पं. कासीया.] कासया वरजा आरसिया ॥१॥॥पध्रु.॥हें तो 
नव्हे देहबुद्धीचें कारण | होइल नारायणे दान केलें ॥ ७ ॥ बब्रूचिया बाणें वर्मासि स्पशविं । हें तों नाहीं ठावें 
मोकलित्या ॥२॥ तुका ह्मणे बहु मुखें [पं. मुख.] या वचना । सत्याविण जाणा चाल नाहीं ॥३॥ 














९३१. न मनावी चिता तुह्मी संतजनीं । हिरा स्पटिकमणी केंवि होय ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पडिला प्रसंग [दे. 
स्तळा.] स्थळा त्या सारिखा । देखिला पारिखा भाव कांहीं ॥ ७ ॥ बहुतांसी भय एकाचिया दंडें । बहुत [पं. 
बहुता.] या तोंडे वचनासी ॥२॥ तुका ह्मणे नाहीं वैखरी बा सर । करायाचे चार वेडे वेडे ॥३॥ 








९३२. यथाविधि पूजा करी । [पं. सामुग्री.] सामोग्री तोंवरि हे नाहीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां माझा सर्व भार । 
तूं दातार चालविसी ॥ ७ ॥ मंगळे तें [पं. आम्हा जाणो.] तुह्शी जाणां । नारायणा काय तें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
समर्पिला | तुज विठ्ठला देहभाव ॥३॥ 





९३३. भवसिंधूचे हें तारू । मज विचारूं पाहातां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ चित्ती तुझे धरिन पाय । सुख काय तें 
तेथें ॥ ७ ॥ माझ्या खुणा मनापाश्ीं । तें या रसीं बुडालें [पं. बुडालो.] ॥ २ ॥ तुका ह्मणे वर्म आलें । हातां भलें हें 
[पं. हेंचि.] माझ्या ॥३॥ 





९३४. पाहातां श्रीमुख सुखावलें सुख । डोळियांची भूक न वजे माझी ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ जिव्हे गोडी तीन 
अक्षरांचा रस । अमृत जयास फिकें पुढें ॥ & ॥ श्रवणीची वाट चोखाळळी शुद्ध । गेळे भेदाभेद [पं. निवारूनि.] 
वारोनियां ॥२ ॥ महामळें मन होतें जें गांदळें । शुद्ध चोखाळलें स्पटिक जेसें ॥३॥ तुका ह्मणे माझ्या जीवाचें 
जीवन | विठ्ठल निधान सांपडलें ॥४॥ 








विषयानुक्रम 


९३५. हा चि परमानंद आळंगीन वाहीं । क्षेम देतां ठायीं द्वैत तुटे ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ बोळायासि मात मन 
निवे हर्षे [दे. हरुषें. त. हर्षे. पं. हर्ष.] चित्त । दुणी वाढे प्रीत [पं. प्रेमसुखें.] प्रेमसुख ॥ ७ ॥ जनांत भूषण वैकुंठीं सरता 
[सरतां?] । फावळें स्वहिता सर्वभावे ॥२॥ तुटला वेव्हार माया लोकाचार । समूळ संसार पारुपला ॥३॥ तुका 
ह्मणे [पं. ह्मणे तो हा.] हा विठ्ठल चि व्हावा | [पं. आणीक.] आणिकी या जीवा चाड नाहीं ॥४॥ 





९३६. आमुची कृपाळू तूं होसी माउली । विठ्ठले साउली हरणागता ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ प्रेमपान्हा स्तनीं 
सदा सर्वकाळ | दृष्टि हे निर्मळ अमृताची ॥ & ॥ भूक तान दुःख वाटों नेदीं सीण । अंतरींचा गुण जाणोनियां ॥ 
२ ॥ आज्ञा तृष्णा माया चिंता दवडीं दुरी । ठाव आह्यां करीं खेळावया ॥३ ॥ तुका ह्मणे लावीं संताचा सांगात । 
जेथें न पवे हात कळिकाळाचा ॥४॥ 











९३७. जेथें जावें तेथें कपाळ सरिसें । लाभ तो विशेषें [त. पं. विज्ञेष संतसंगे.] संतसंगें ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ पूर्व 
पुण्यें जरि होतीं सानुकूळ । [त. पं. अंतरायें गूळ.] अंतरायमूळ नुपजे तेथें ॥ ७ ॥ भाग्य तरी नव्हे धन पुत्र दारा । 
निकट वास बरा संतांपायीं ॥२॥ तुका ह्मणे हे चि करावी मिरासी । बळी संतांपाशीं द्यावा जीव ॥३॥ 


९३८. आतां कांहीं सोस न करीं आणीक । धरीन तें एक हें चि दृढ ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ जेणें भवसिंधु 
उतरिजे पार । [पं. पुढें.] तुटे हा दुस्तर गर्भवास ॥ ७ ॥ जोडीन ते आतां देवाचे चरण । अविनाश धन परमार्थ ॥ 
२॥ तुका ह्मणे बरा जोडला हा देह । [त. पं. मनुष्यपणा.] मनुष्यपर्णे इहळोका आलों ॥३॥ 








९३९. जतन करीन जीवें । शुद्धभावें करूनी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ विठ्ठल विठ्ठल हें धन । जीवन [त. अंत जीवन 
काळींचें.] अंतकाळींचें ॥ ७ ॥ [पं. वरदळ.] वर्दळ हें संचित सारूं । वरवा करूं उदिम हा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
हृदयपेटी । ये संपुटीं सांटवूं ॥३॥ 





९४०. एवढा प्रभु भावें । तेणें संपुष्टी राहावें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ होय भक्‍तीं केला तैसा । पुरवी धरावी ते 
इच्छा ॥ ७ ॥ एवढा जगदानी । मागे तुळसीदळ पाणी ॥ २ ॥ आला नांवा रूपा | तुक ह्मणे जाळा सोपा ॥३॥ 








९४१. भाग्ये ऐसी जाली जोडी । आतां घडी विसंभेना [त. विसंबना. पं. विसंबे.] ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ विटेवरी 
समचरण । संतीं खुण सांगितली ॥ ७ ॥ अवघें आतां काम सारूं | हा चि करूं कैवाड ॥ २ ॥ तुका ह्मणे खंडूं 
खेपा । पुढें पापापुण्याच्या ॥३॥ 








९४२. पतित्रते जैसा भ्रतार प्रमाण । आह्यां नारायण तैझ्ापरी [पं. तयापरी.] ॥ १ ॥ सर्वभावें लोभ्या 
आवडे हें धन । आह्यां नारायण तैशापरी ॥२॥ तुका ह्मणे एकविध जालें मन । विठ्ठला वांचून नेणे दुजे ॥३॥ 





९४३. विठ्ठल गीतीं गावा विठ्ठल चित्तीं घ्यावा । विठ्ठल उभा पाहावा विटेवरी ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ अनाथाचा 
बंधु विठ्ठल कृपासिंधु । तोडी भवबंधु यमपाश ॥ ७ ॥ तो चि शरणागतां हा विठ्ठल मुक्तिदाता । विठ्ठल या 
संतांसमागमें ॥ २ ॥ विठ्ठल गुणनिधि विठ्ठल सर्व सिद्धि । लागली समाधि विठ्ठलनामें ॥३ ॥ विठ्ठलार्चे नाम 
घेतां जालें सुख | गोडावळें मुख तुका ह्मणे ॥४॥ 














९४४. विठो सांपडावया हातीं । ठावी जाली एक [पं. एकी.] गती । न धरीं भय चित्ती । बळ किती तयाचें 
॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ लागे आपण चि हातीं । किंव भाकावी काकुलती । करी मग चित्तीं । असेल तें [पं. तयापें. वे. त. 





विषयानुक्रम 








तयाचें.] तयाचे ॥ ७ ॥ एकलिया भावबळें । कै सांपडे तो काळे । वैष्णवांच्या मेळे । उभा ठाके हाकेसी ॥२॥ 
बांधा माझिया जीवासी । तुका ह्मणे प्रेमपाशीं । न सोडीं तयासी । सर्वस्वासी उदार ॥३ ॥ 





९४५. वाट वैकुंठी पाहाती । भक्‍त कें पां येथें येती । तयां जन्ममरणखंती । नाहीं चित्तीं परलोक ॥१॥ 
॥ ध्रु. ॥ धन्यधन्य हरिचे दास । तयां सुलभ । गर्भवास । ब्रह्मादिक करिती आस । [त. तीर्था आस.] तीर्थावास 
भेटीची ॥ ७ ॥ कथाश्रवण व्हावयास । यमधर्मा थोर आस । पाहे रात्रदिवस । वाट कर जोडोनियां ॥२॥ 
रिद्धिसिद्धी न पाचारितां | त्या धुंडिती हरिभक्तां | [दे. त. पं. सायोज्यता.] मोक्षसायुज्यता । वाट पाहे भक्तांची ॥ ३ 
॥ असती जेथें उभे ठेले । सदा प्रेमसुखें धाळे । आणीक ही उद्धरिले । महादोषी चांडाळ ॥ ४ ॥ सकळ करिती 
त्यांची आस । सर्वभावे ते उदास । धन्यभाग्य त्यांस । तुका ह्मणे दरुषणें ॥५॥ 

















९४६. सोनें दावी वरी तांबे तयापोटीं । खरियाचे साटीं विकूं पाहे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पारखी तो जाणे 
तयाचे जीवींचें । निवडी दोहींचें वेगळाळें ॥ ७ ॥ क्षीरा नीरा कैसें होय एकपण । [दे. स्वादी.] स्वादी तो चि भिन्न 
भिन्न काढी ॥२॥ तुका ह्मणे धीता [पं. आपण.] नागवला चि खोटा | अपमान मोटा [पं. पाववील.] पावईल ॥३ ॥ 





९४७. फोडुनि सांगडी बांधळी माजासी । पैल थडी कैसी [पं. पावेल.] पावे सहजीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
आपला घात आपण चि करी | आणिकां [पं. आणीक.] सांगतां नाइके तरी ॥ & ॥ भुकेभेणें विष घेऊं [दे. त. देऊं.] 
पाहे आतां । [आपला चि घाता. त. आपला चि घात.] आपल्या चि घाता करूं पाहे ॥२ ॥ तुका ह्मणे एक चालतील पुढें 
। तयांसी वांकडें जातां ठके ॥३॥ 





९४८. उपकारासाटीं बोलों [पं. बोलतो हे.] हे उपाय । येणेंविण काय [त. चाड आह्या.] आह्यां चाड ॥१ ॥ 
बुडतां हे जन न [पं. देखवे हें डोळां.] देखवे डोळां । येतो कळवळा ह्मणउनि ॥ २ ॥ तुका ह्मणे माझे देखतिल डोळे 
| भोग देते वेळे येईल कळों ॥३ ॥ 





९४९. आठवे देव तो करावा उपाव । येर तजीं वाव [पं. खटपट.] खटपटा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥होई बा जागा 
होई बा जागा | [पं. कां. सिणसील.] वाउगा कां गा सिणसील ॥ ७ ॥ जाणिवेच्या भारें भवाचिये डोहीं । बुडसी तों 
[पं. कहीं.] कांहीं निघेसि ना ॥२॥ तुका ह्मणे देवा पावसील भावें । जाणतां तें ठावें कांहीं नव्हे ॥३॥ 








९५०. माझ्या मुखावाटा [पं. नये.] नयो हें वचन । व्हावें हें संतान द्रव्य कोणां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. सुखाचा.] 
फुकाचा विभाग पतनदुःखासी । दोहींमुळें त्यासी तें चि [पं. साध्य.] साधे ॥ ७ ॥ [त. आइकावी.] नाइकावी निंदा 
स्तुति माझ्या काने । सादर या मनें होऊनियां ॥२ ॥ तुका ह्मणे देव असाध्य यामुळें | आशामोहजाळें गुंतलिया 
॥३॥ 





९५१. चित्त ग्वाही तेथें लौकिकाचें काई । स्वहित तें ठायीं आपणापें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥मनासी विचार तो 
चि साच भाव | [पं. व्यापला.] व्यापक हा देव अंतर्बाहीं ॥ ७ ॥ शुद्ध भावा न लगे सुचावा परिहार | उमटे साचार 
आणिके ठायीं ॥२ ॥ भोगित्यासी काज अंतरीचे गोड । बाहिरल्या चाड नाहीं रंगें ॥३ ॥ तुका ह्मणे [पं. गुद्ध 
भाव.] भाव शुद्ध हें कारण | भाट नारायण होईल त्यांचा ॥४॥ 








९५२. नव्हती माझे बोल । अवघें करितो विठ्ठल ॥१॥॥ ध्रु. ॥ कांहीं न धरावी खंती । हित होइल धरा 
चित्तीं ॥ ७ ॥ खोटी ते अहंता | वाट टाकिली सांगतां ॥ २ ॥ ज्याचें तो चि जाणें । मी मापाडें तुका ह्मणे ॥३॥ 





विषयानुक्रम 





९५३. वासनेच्या मुखीं अदळूनि भीतें । निर्वाहापुरतें कारण तें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ या नांवे अंतरा आला 
नारायण । चित्तसमाधान खुण त्याची ॥ ७ ॥ सर्वकाळ हा चि करणें विचार । विवेकीं सादर आत्मत्वाचे ॥२॥ 
तुका ह्मणे जों जों भजनासी [त. पं. वोळे.] वळे | अंग [पं.आगें.] तों तों कळे सन्निधता ॥३॥ 








९५४. चिंतर्ने अचिंत राहिलों निश्चळ । तें चि किती काळ वाढवावें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अबोल्याचा काळ 
आतां [पं. ऐज्नापरी.] ऐझ्ावरी । वचनाची उरी उरली नाहीं ॥ & ॥ [पं. हें कडवें नाही.] करू आला तों तों केला 
लवलाहो । उरों च [दे. संदेहे.] संदेहो दिला नाहीं ॥२ ॥ तुका ह्मणे मोह परते चि ना मागें । ह्मणउनि त्यागें 
त्याग जाळा ॥३॥ 


९५५. [पं. निगुर्णासी.] निर्गुणाचे घ्यावें गुणासी दर्शन । एकाएकीं भिन्न मेद घडे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तुह्या 
आह्यां आतां न पडे यावरी । आहों तें चि बरी जेथें तेथें ॥ ७ ॥ आपणापासुनी नसावें अंतर । वेचिलें उत्तर 
ह्मणउनि ॥२ ॥ तुका ह्मणे अंगा आली [दे. त. कठिन्यता.] कठिणता । आमच्या अनंता तुह्या ऐसी ॥३॥ 








९५६. तुज च पासाव [त. पं. जालोंसे] जाळोंसों निर्माण । असावें तें भिन्न कासयानें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ पाहावा 
जी ठायीं करूनि विचार । [दे. त. जुन्य. पं. न्युन्य.] न्यून कोठें फार असे चि ना ॥ ७ ॥ ठेविलिये ठायीं आज्ञेचे 
पाळण । करूनि जतन राहिलो्से ॥२॥ तुका ह्मणे आतां बोलतसे स्पष्ट । जालीं क्रियानष्ट तुह्माऐसा ॥३॥ 


९५७. प्रीतिभंग माझा केला पांडुरंगा । भक्तिरस सांगा कां जी तुह्मी ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ ह्मणऊनि कांहीं न 
ठेवीं चि उरी । आलों वर्मावरी एकाएकीं ॥ ७ ॥ न देखों चि कांहीं [पं. परतो.] परती माघारी । उरली ते उरी 
नाहीं मुळीं ॥२॥ तुका ह्मणे आला [त. अंतरा.] अंतरासी खंड | तरि माझे तोंड खवळिलें ॥३॥ 





९५८. [पं. लटिका देव ह्मणतां ऐसा.] लटिका ऐसा ह्मणतां देव । संदेहसा वाटतसे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसें आलें 
अनुभवा । मज ही सेवा करितां ॥ ७ ॥ ज्ञून्याकारी बहु मोळा । भेंडोळा हे पवाडे ॥२॥ तुका ह्मणे ताळी नाहीं । 
एके ठायीं चपळत्वें ॥३॥ 





९५९. जेज्ञासाटीं तैसें हावें । हें बरवें कळळेंसे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. उदार.] उदास तूं नारायणा । मी ही 
ह्मणा तुह्मी च ॥ ७ ॥ ठका [पं. महाठका.] महाठक जोडा । जो धडफुडा लागासी ॥२॥ एकांगी च भांडे तुका । 
नाहीं धोका जीवित्वें ॥३॥ 





९६०. बहुतां रीती काकुलती । आलों चित्तीं न धरा च ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां काशासाटीं देवा । मिथ्या 
हेवा वाढवूं ॥ ७ ॥ तुह्या आह्यां जाली तुटी । आतां भेटी चिंतनें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे लाजिरवाणे । [दे. त. आधर.] 
अधीर जिणें इच्छेचे ॥३॥ 





९६१. आश्चर्य ते एक जालें । मना आलें माझिया ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मढ्यापाज्ीं करुणा केली । तैसी गेली 
वृथा हे ॥७॥न यावा तो कैसा राग | खोटें मग देखोनि ॥२॥ तुका ह्मणे कैंचा बोला । शोध विठ्ठला माझिया 
॥३॥ 





विषयानुक्रम 





९६२. मागायाची नाहीं इच्छा | जो मी ऐसा संकोचों ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥लटकियाची न करूं स्तुति । इच्छा 
चित्तीं धरूनि ॥  ॥ हिशोबें तें आलें घ्यावें । हें तों ठावें सकळांसी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे स्वामिसेवा | येथें देवा 
काशाची ॥३॥ 





९६३. पाठवणें [पं. पाटवणें.] पडणें पायां । उद्धार वांयां काशाचा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ घडलं तें भेटीसवें । 
दिसेल बरवें सकळां ॥ ७ ॥ न घडतां दृष्टादृष्टी । काय गोष्टी कोरड्या ॥ २ ॥ अबोल्यानें असे तुका | अंतर 
ऐका [पं. एका.] साक्षीर्ते ॥३॥ 


९६४. अभयारचें स्थळ | तें हे एक अचळ ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ तरि धरिला विश्वास । ठेलों होउनियां दास ॥ 
& ॥ पुरली आवडी । पायीं लागलीसे गोडी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे कंठीं नाम । अंगीं [दे. भरलें सप्रेम] भरलेंसे प्रेम ॥ 
३॥ 


९६५. संदेह निरसे तरि रुचिकर । फिक्यासी आदर चवी नाहीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां नको मज 
खोट्यानें फटवूं । कोठें येऊं जाऊं वेळोवेळां ॥ & ॥ गेला तरि काय जीवाचें सांकडें । वांचउनि पुढें काय 
काज ॥ २ ॥ तुका ह्मणे कसीं निवडा जी बरें । केलीं तैसीं पोरें आळीपायीं ॥३॥ 














९६६. वदे वाणी परि दुर्लभ [पं. अनुभवो.] अनुभव । चाळीचा चि वाहो बहुतेक ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आह्मी ऐसें 
कैसें राहावें निश्चळ । [दे. पाठिलाग.] पाठिलागा काळ जिंतितसे ॥ ७ ॥ वाढवितां पोट दंभाचे पसारे । येतील 
माघारे मुदला तोटे ॥२॥ तुका ह्मणे बरें जागवितां मना । तुमच्या नारायणा [त. अभयंकर.] अभयें करें ॥३॥ 











९६७. उगें चि हें मन राहातें निश्चळ । तरि कां तळमळ [त. साठ.] साट होती ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥काय तुमचीं 
नेणों कवतुक विंदार्ने । सर्वोत्तमपणें खेळतसां ॥ ७ ॥ नानाछंदें आह्यां नाचवावें जीवां । वाढवाव्या हांवा 
भलत्यापुढें ॥२॥ तुका ह्मणे तुह्ली आपुली प्रतिष्ठा । वाढवावया चेष्टा करीतसां ॥३॥ 














९६८. आह्मी बळकट जालों फिराउनी । तुमच्या वचनीं तुह्यां गोऊं ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ जालें तेव्हां जालें 
मागील तें मार्गे । आतां वर्मलागें ठावीं जालीं ॥ ७ ॥ तोडावया अवघ्या चेष्टांचा संबंध । श्नुद्धापाज्रीं शुद्ध बुद्ध 
व्हावें ॥२॥ तुका ह्मणे आह्यां आत्मत्वाची [पं. आत्मत्वी.] सोय । आपण चि होय तैसाचि तूं ॥३॥ 





९६९. तुह्यी साच नुपेक्षाल हा भरवसा । मज जाणतसां अधीरसें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ कासया घातला 
लांबणी उद्धार । ठेवा करकर वारूनियां ॥ ७ ॥ सुटों नये ऐसें कळले निरुतें । कां घ्यावें मागुते आळवूनि ॥ २ 
॥ तुका ह्मणे तुह्मी सभाग्य जी देवा । माझा तुह्या केवा काय आला ॥३॥ 











९७०. तुह्यां होईल देवा पडिला विसर । आहीं तें उत्तर [पं. यलें.] यत्न केळें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
पतितपावन ब्रीदें मिरविसी । याचा काय देसी झाडा सांग ॥ ७ ॥ आहाच मी नव्हें अर्थाचे भुकेलें । भलत्या 
एका बोलें वारेन त्या ॥२॥ तुका ह्मणे देह देईन सांडणे । सहित अभिमार्ने ओवाळूनि ॥३॥ 








९७१. जडलों अंगाअंगीं । मग ठेवीं प्रसंगीं । कांहीं उरीजोगी । लोकीं आहे पुरती ॥१॥॥ ध्रु. ॥ ठेवी 
निवारुनि आधीं । अवकाश तो चि बुद्धी । [पं. सांपडलो.] सांपडली संधी । मग बळ कोणासी ॥ ७ ॥ गळा बांधेन 


विषयानुक्रम 


पायीं । हालों नेदीं ठायिचा ठायीं । निवाड तो तई । अवकळा केलिया ॥ २ ॥ तुका ह्मणे ठावे । [पं. आह्यां.] तुह्मी 
असा जी बरवे | बोभाटाची सवे । मुळींहुनी विठोबा ॥३॥ 








९७२. आह्मी शक्‍क्‍तिहीर्ने । कैसें कराल तें नेणें । लिंगाडाच्या गुणें । खोळंबला राहिलों ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
माझें मज देई देवा । [पं. असेल तो ठेविला ठेवा.] असे ठेविला तो ठेवा । नाहीं करीत हेवा । कांहीं अधीक आगळा ॥ 
£ ॥ नाहीं गळां पडलों झोंड | तुमचें तें चि माझें तोंड । चौघां चार खंड । लांबणी हे अनुचित ॥ २ ॥ नाहीं येत 
बळा | आतां तुह्यासी गोपाळा | तुका ह्मणे गळा । उगवा [त. पं. पायी.] पायां लागतों ॥३॥ 











९७३. काय कृपेविण घालावें सांकडें । निश्चिती निवाडे कोण्या एका ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आहों तैसीं पुढें 
असों दीनपणें । वेचूनि वचनें करुणेचीं ॥ & ॥ [पं. धरूनि.] धरं भय आतां काय वाहों चिंता । काय करूं आतां 
आप्तपण [पं. आप्तपणें.] ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आह्मी भावहीन जीव । ह्मणउनी देव दुरे दुरी ॥३॥ 














९७४. नाहीं उल्लंघिळे कोणाचें वचन । मज कां नारायण दुरी जाला ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. आशंकित मनें. दे. 
शंकितमनें.] अशंकितें मने करीं आळवण । नाहीं समाधान निश्चितीचे ॥ ७ ॥ दासांचा विसर हें तों अनुचित | [पं. 
असो.] असे सर्व नीत पायांपाज्ीं ॥२॥ तुका ह्मणे तुह्मां लाज येत नाहीं । आह्यां चिंताडोहीं बुडवितां ॥३॥ 











९७५. जीव जायवरी सांडी करी माता । हे तों आश्चर्यता बाळकाची ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ दुर्बळ कीं नाहीं 
आइकत कानीं । काय नारायणीं न्यून जाळें ॥ & ॥ क्षणक्षणा माझा [दे. ने. घावा.] न घ्यावा सांभाळ । 
अभाग्याचा काळ ऐसा आला ॥ २ ॥ तुका ह्मणे नाहीं वचनासी [पं. वचनाची.] रुचि । फल कटवें चि तें तें होय ॥ 
३॥ 


९७६. ह्मणउनी दास नव्हे ऐसा जालों । अनुभवें बोलों स्वामीपुढें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ कां नाहीं वचन 
प्रतिउत्तराचें । मी च माझ्या वेचें [पं. अट्टाहस्यें. त. बाटाहास्यें.] अट्टाहासें ॥ % ॥ कासयानें गोडी उपजावा विश्वास | 
प्रीती कांहीं रस वांचुनियां ॥२॥ तुका ह्मणे अगा चतुरा शिरोमणी । विचारावे मनीं केश्ीराजा ॥३॥ 





९७७. काय आतां आह्मीं पोट चि भरावें । जग चाळवावें भक्‍त ह्यूण ॥१॥॥ ध्रु. ॥ऐसा तरि एक सांगा 
जी विचार । बहु होतों फार कासावीस ॥ & ॥ काय कवित्वाची घाळूनियां रूढी । करूं जोडाजोडी अक्षरांची 
॥२॥ तुका ह्मणे काय [पं. गुफोनि.] गुंपोनि दुकाना । राहों नारायणा करुनी घात ॥३॥ 











९७८. वर्म तरि आह्यां दावा । काय देवा जाणें मी ॥१॥॥ ध्रु. ॥ बहुतां रंगी हीन जालों । तरि आलों 
शरण ॥ ७ ॥ द्याल जरि तुह्मी धीर । होईल स्थिर मन ठायीं ॥२॥ तुका ह्मणे सत्ताबळें । लडिवाळें राखावीं ॥ 
३॥ 





९७९. [पं. सांगों देवा नेणा काय । बोलाचिये आवडी ॥.] सांगो काय नेणा देवा | बोलाची त्या आवडी ॥१ ॥॥ ध्रु. 
॥ वांयां मज चुकुर करा । विश्वंभरा विनोर्दे ॥ & ॥ आवडीच्या करा ऐसें । अंतर्वासें जाणतसां ॥२॥ तुका 
ह्मणे समाधानें । होइन मने मोकळा ॥३॥ 


विषयानुक्रम 





९८०. निर्धाराचें अवघें गोड । वाटे कोड कौतुक ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ बैसलिया भाव पांयीं । बरा तई नाचेन 
॥ ७ ॥ स्वामी कळे सावधान । तरि मन उल्हासे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आश्वासावें । प्रेम द्यावें विठ्ठले [त. विडडलें.] ॥ 
३॥ 


९८१. जाली तडातोडी । अवघीं [पं. पडिलीं.] पडिलों उघडीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ नव्हों कोणांची च कांहीं । 
तुझे भरलिया वाहीं ॥ ७ ॥ पारुषला [दे. पारुशला.] संवसार | मोडली बैसण्याची थार ॥ २ ॥ आतां ह्मणे तुका | 
देवा अंतरें राखो नका ॥३॥ 


९८२. आधार तो व्हावा । ऐसी आस करीं देवा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तुह्मांपाशीं काय उणें । काय वेचे 
समाधानें ॥ ७ ॥ सेवेच्या [दे. अभिळासें.] अभिलाषें । मन बहु जालें पिसें ॥२ ॥ अरे भक्‍तपराधीना । तुका ह्मणे 
नारायणा ॥३॥ 





९८३. तुमचा [पं. आह्यी.] तुह्तीं केला गोवा । आतां चुकवितां देवा ॥१॥॥ ध्रु. ॥ कैसें सरे चाळवणें । 
केलें काझ्ञाला झाहाणें ॥ ७ ॥ [पं. कासया हो रूपा.] कासया रूपा । नांवा आलेति गा बापा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आतां 
।न सरे हवाले घालितां ॥३॥ 





९८४. माझी भक्‍ती भोळी । एकविध भावबळी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मी कां पडेन निराळा । ऐसा सांडूनि 
सोहळा ॥ ७ ॥ आतां अनारिसा । येथें न व्हावें सहसा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे जोडुनि पाय । पुढें उगा उभा राहे ॥३ 
॥ 


९८५. आहे तरिं सत्ता । ऐशा करितों वारतां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अंगसंगाचीं उत्तरें । सळगीसेवेने लेंकरें ॥ 
9 ॥ तरी निकटवासें । असों [दे. पं. अ्नंकेच्या.] आडांकेच्या नासें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे रुची । येथें मित्नता केची ॥ ३ 
॥ 








९८६. काळ सारावा चिंतर्ने । एकांतवासीं गंगास्नानें । देवार्चे पूजन । प्रदक्षणा तुळसीच्या [पं. तुळसीची.] 
॥१॥॥ ध्रु. ॥ युक्‍त आहार विहार [दे. वेहार. त. वेव्हार.] । नेम इंद्रियांचा [पं. इंद्रियासीसार.] सार । नसावी बासर | 
निद्रा बहु भाषण ॥ ७ ॥ परमार्थ महाधन । जोडी देवाचे चरण । व्हावया [त. करावया.] जतन । हे उपाय लाभाचे 
॥२॥ देह समर्पिजे देवा | भार कांहीं च न घ्यावा । होईल आघवा | तुका ह्मणे आनंद ॥३॥ 











९८७. मऊ मेणाहून [दे. मेनाहूनि.] आह्मी विष्णुदास । कठिण वज्रास भेदूं ऐसे ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ मेळे जित 
असों निजोनियां [त. निजेलिया.] जागे । जो [दे. त. जो जो जो जें मागे.] जो जें जें मागे तें तें देऊं ॥ ७ ॥ भले तरि देऊं 
गांडीची लंगोटी । [त. नाठ्याळाचा. पं. नाटाळाचे काटी.] नाठ्याळा चि गांठी देऊं माथां ॥ २ ॥ मायबापाहूनि बहु 
मायावंत । करूं घातपात इात्रूहूनि ॥३ ॥ अमृत तें काय गोड आह्यांपुढें । विष तें बापुडे कडू किती ॥४॥ तुका 
ह्मणे आह्मी अवघे चि गोड । ज्याचें पुरे कोड त्याचेपरि ॥५॥ 








९८८. गाढवाचे ताने । पाळटलें क्षणक्षणे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तैसे अधमाचे गुण । एकविध नाहीं मन ॥ ७ ॥ 
उपजतां बरें दिसे । रूप वाढतां तें नासे ॥२॥ तुका ह्मणे भुंकते वेळे । वेळ अवेळ न कळे ॥३॥ 








विषयानुक्रम 


९८९. विटाळ तो परद्रव्य परनारी । येथुनि [पं. येथूनि दुरी तो सोवळा.] जो दुरी तो सोंवळा ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
[पं. गद्य पद्य.] गर्दे पद्ये कांहीं न धरावी उपाधी । स्वाधीन चि बुद्धि करुनी ठेवा ॥ & ॥ विचाराचे कांहीं करावें 
स्वहित । [त. पापपुण्याचीत. पं. पापपुण्याति.] पापपुण्यांचीत भांडवल ॥ २ ॥ तुका ह्मणे न लगे जावें वनांतरा । विश्व 
विश्वंभरा सारिखेंचि ॥३॥ 








९९०. कल्पतरु रुया नव्हती बाभुळा | पुरविती फळा [पं. इच्छी तया.] इच्छितिया ॥१ ॥ उदंड त्या गाई 
हसी आणि शेळ्या । परि त्या निराळ्या कामधेनु ॥ २ ॥ तुका ह्मणे देव दाखवील दृष्टी । तया सवें भेटी थोर 
पुण्य ॥३॥ 








९९१. जळो प्रेमा तैसा रंग । जाय [दे. भुलोनि.] उडोनि पतंग ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सासूसाटीं रडे सून । भाव 
अंतरींचा भिन्न ॥ ७ ॥ मैंद मुखींचा कोंवळा । भाव अंतरीं निराळा ॥ २ ॥ जेसी वृंदावनकांती । उत्तम [दे. धरूंये 
हातीं.] धरूं नये हातीं ॥३॥ बक ध्यान धरी । सोंग [पं. धरूनि.] करूनि मासे मारी ॥४ ॥ तुका ह्मणे सर्प डोले । 
तैसा कथेमाजी खुले ॥५॥ 





९९२. वेज्ञा नाहीं बोळ अवगुण दूषीले । ऐशा बोला भले [पं. झणी.] झणें क्षोमा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कोण नेणे 
अन्न जीवाचे जीवन । विषमेळवण विष होय ॥ & ॥ सोनें शुद्ध नेणे कोण हा विचार । डांकें हीनवर [पं. हीणवर.] 
केलें त्यासी ॥२॥ याती शुद्ध परि अधम लक्षण । वांयां गेलें तेणें [पं. सोंगहीत.] सोंगे ही तें ॥३ ॥ तुका ह्मणे शूर 
तो चि पावे मान | आणीक मंडण भार वाही ॥४॥ 





९९३. [पं. अणुरेणुया.] अणुरणीयां थोकडा । तुका आकाझाएवढा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ गिळुनि सांडिलें [पं. 
कलीवर.] कळिवर । भव भ्रमाचा आकार ॥ ७ ॥ सांडिली त्रिपुटी । दीप उजळला घटीं ॥२॥ तुका ह्मणे आतां 
। उरलों उपकारापुरता ॥३॥ 











९९४. धन्य आजि दिन । जालें संताचें दर्शन ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जाली पापातापा तुटी । दैन्य गेलें 
उठाउठीं ॥ & ॥ जालें समाधान । पायीं विसांवलें मन ॥२॥ तुका ह्मणे आळे घरा | तो चि दिवाळीदसरा ॥ ३ 
॥ 





९९५. हें चि माझें धन । तुमचे वंदावे चरण ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ येणें भाग्ये असों जीत । एवढें समर्पूनी चित्त 
॥ ७ ॥ सांभाळिलें देवा । मज अनाथा जी जीवा ॥ २ ॥ जोडूनियां कर । तुका विनवितो किंकर ॥३॥ 





९९६. फजितखोरा मना किती तुज सांगों | नको कोणा लागों मागें मागे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ स्नेहवादें दुःख 
[पं. जडले हें आंगीं.] जडलेंसे अंगीं । निष्ठुर हें जगीं प्रेमसुख ॥ ७ ॥ निंदास्तुति कोणी करो दयामाया [दे. त. 
दयामया.] | [पं. न धरीं चाड तया सुखदुःखा.] न धरीं चाड या सुखदुःखें ॥२ ॥ योगिराज कां रे न राहाती बैसोनी । 
एकिये आसनीं या चि गुणें ॥३॥ तुका ह्मणे मना पाहें विचारून । होई रे कठिण [त. पं. वज्राऐसा.] वज्राऐसें ॥४॥ 


९९७. जळो माझी ऐसी बुद्धी । मज घाली तुजमधीं । आवडे हे विधि । निषेधीं चि चांगली ॥१॥॥ ध्रु. 
॥ तूं स्वामी मी सेवक । उंच [पं. उंचनिच पद एक.] पद निच एक । ऐसें करावें कौतुक । नको करूं खंडणा ॥ ७ ॥ 
जळन खाती जळा । वृक्ष आपुलिया फळा । भोक्ता निराळा । तेणें गोडी निवडिली ॥ २ ॥ हिरा शोभला कोंदणें 
। अळंकारीं मिरवे सोनें । एक असतां तेणें । काय दुजें जाणावें ॥ ३ ॥ उष्णें छाये सुख वाटे | बाळें माते पान्हा 











विषयानुक्रम 





फुटे । एका एक भेटे । कोण सुख ते काळीं ॥४॥ तुका ह्मणे हित । हें चि मानी माझें चित्त । नव्हे आतां मुक्‍त । 
ऐसा जाला भरवसा ॥५॥ 





९९८. मनीं वसे त्यार्चे आवडे उत्तर । वाटे समाचार घ्यावा ऐसें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जातीचें तें [पं. झुरे येरा०.] 
झुरे येर येरासाटीं । वियोगें ही [पं. हे.] तुटी नेघे कधीं ॥ ७ ॥ भेटीची अपेक्षा [दे. त. वरता आदर.] वारता आदर । 
पुसे नव्हे धीर मागुताळें ॥२॥ तुका ह्मणे माझ्या जीवाचे जीवन । सोइरे हरिजन प्राणसखे ॥३॥ 


९९९. नव्हे आराणूक परि मनीं वाहे । होईल त्या [पं. साह्ये.] साहे पांडुरंग ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पंढरीसि जावें 
उद्टेग [दे. उदेग. त. उचयेग.] मानसीं । धरिल्या पावसी संदेह नाहीं ॥ % ॥ नसो बळ देह असो पराधीन । परि हें 
चिंतन टाकों नको ॥२॥ तुका ह्मणे देह पडो या चिंतनें । [पं. पुढतीलागे०.] पुढें लागे येणें याजसाटीं ॥३॥ 








१०००. कोठें देवा आलें अंगा थोरपण । बरें होतें [पं. होतो.] दीन होतों तरीं ॥१॥॥ध्रु. ॥साधन ते 
सेवा संतांची उत्तम । आवडीने नाम [पं. गाईजेतें.] गाईन तें ॥ ७ ॥ न पुसतें कोणी कोठें ही असतां । समाधान 
चित्ताचिया सुखें ॥२॥ तुका ह्यमणें जन अव्हेरितें मज । तरी केशीराज सांभाळिता ॥३॥ 

















१००१. चतुर मी जालों आपुल्या भोंवता । भावेंविण रिता फुंज [पं. स्फुंद.] अंगीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ आतां पुढें 
वांयां जावें हें तें काई । कामक्रोधें ठायीं वास केला ॥ ७ ॥ गुणदोष आले जगाचे अंतरा । भूताच्या मत्सरावरी 
बुद्धि ॥२॥ तुका ह्मणे करूं उपदेश लोकां । नाहीं जालों एका [पं. एका दोषा परता.] परता दोषा ॥३ ॥ 














१००२. धन्य ते संसारीं । दयावंत जे अंतरीं ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ येथें उपकारासाठीं । आले घर ज्यां वैकुंठी 
[दे. वैकठी.] ॥ 9 ॥ लटिकें वचन । नाहीं देहीं उदासीन ॥२ ॥ मधुरा वाणी ओटीं । तुका ह्मणे वाव पोटीं ॥३॥ 











१००२३. [पं. कांडिल्या कुटिल्या होतो मांडा ।.] कुटल्याविण नव्हे मांडा । अळसें धोंडा पडतसे ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
राग नको धरूं मनीं । गांडमणी [त. गांडमनी.] सांगतों ॥ ७ ॥ तरटापुढें वरें नाचे । सुतकाचें मुसळ ॥२॥ तुका 
ह्मणे [पं. काटी सार.] काठी सार । करी फार शाहाणें ॥३॥ 








१००४. कळों येतें तरि कां नव्हे । पडती गोवे भ्रमाचे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जाणतां चि होतो घात | परिसा [पं. 
मात देवा हे.] मत देवा हें ॥ ७ ॥ [“आमिषासाटीं” असें असावें.] आंविसासाटीं फासा मान | पाडी धनइच्छा ते ॥२॥ 
तुका ह्मणे होणार खोटें । कर्म मोटें बळिवंत ॥३॥ 


१००५. मोकळें मन रसाळ वाणी ।या चि गुणीं संपन्न ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ लक्ष्मी ते ऐशा नावें । भाग्यें ज्यावें 
तरि त्यांनीं ॥ ७ ॥ नमन नम्रता अंगीं । नेघे रंगीं पाळट ॥२॥ तुका ह्यणे त्याच्या नांवें | घेतां व्हावें संतोषी ॥ ३ 
॥ 





१००६. शेवटीची विनवणी । संतजनीं परिसावी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ विसर तो न पडावा । माझा देवा 
तुह्यांसी ॥ ७ ॥ पुढें फार बोलों काई । अवघें पायीं विदित ॥२॥ तुका ह्मणे पडिलों पायां । करा छाया कृपेची 
॥३॥ 





विषयानुक्रम 





१००७. करितों कवित्व ह्यमणाल हें कोणी । नव्हे माझी वाणी पदरींची ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ माझिये युक्‍तीचा 
नव्हे हा प्रकार । मज विश्वंभर बोलवितो ॥ ७ ॥ काय मी पामर जाणे अर्थभेद । वदवी गोविंद तें चि वर्दे ॥२॥ 
निमित्त [त. पं. निमित्य] मापासी बैसविलों आहें । मी तों कांहीं नव्हे स्वामिसत्ता ॥३ ॥ तुका ह्मणे आहें पाईक चि 
खरा । वागवितों मुद्रा नामाची हे ॥४॥ 








१००८. आह्ीं गावें तुह्लीं कोणीं कांहीं न ह्मणावें । ऐसें तंव आह्यां सांगितलें नाहीं देवें ॥१॥॥ध्रु. ॥ 
ह्मणा रामराम टाळी वाजवा हातें । [पं. ना. नाचा.] नाचा डोला प्रेमे आपुलिया स्वहितें ॥ ७ ॥ सहज घडे तया 
आळस करणें तें काई । अग्नीचे भातुकें हात [त. पोळितां.] पाळितां कां पायीं ॥२ ॥ येथें नाहीं लाज भक्तिभाव 
लौकिक । हांसे तया घडे ब्रह्महत्यापातक ॥ ३ ॥ जया जेसा भाव निरोपण करावा । येथें नाहीं चाड 
ताळविताळ या देवा ॥ ४ ॥ सदैव ज्यां कथा काळ घडे श्रवण | तुका ह्मणे येर जन्मा आले पाषाण ॥५॥ 











१००९. देव घ्या कोणी देव घ्या कोणी । आइता आला घर पुसोनी ॥१॥॥ध्रु. ॥देवन लगे देवन 
लगे । [पं. सांटवणाचे.] सांटवणेचे रुघले जागे ॥ & ॥ देव मंदला देव मंदला । भाव बुडाला काय करूं ॥२॥ 
देव घ्या फुका देव घ्या फुका ।न लगे रुका मोल कांहीं ॥३ ॥ दुबळा तुका [पं. भावहीन.] भावेंविणें । उधारा देव 
घेतला रुणें ॥४॥ 








१०१०. विष्णुमय सर्व वैष्णवांसी ठावें । येरांनीं वाहावे भार मायां ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ साधने संकटें 
सर्वालागीं सीण । व्हावा लागे क्षणी अहंमान [त. अहंभाव.] ॥ 9 ॥ भाव हा कठीण वज्र हें भेदवे । परि न छेदवे 
[त. मायाजाळा.] मायाजाळ॥ २ ॥ तुका ह्यणे वर्म भजने चि सांपडे । येरांसी तों पडे ओस दिज्ञा ॥३॥ 











१०११. कीर्तनाची गोडी । देव निवडी आपण ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कोणी व्हा रे अधिकारी । त्यासी हरि 
देईल ॥ ७ ॥ वैराग्याचे [त. बळ.] बळें । साही खळ जिणावे ॥२॥ उरेलना उरी | तुका करी बोभाट ॥३॥ 











१०१२. कायावाचामन ठेविलें गाहाण | घेतलें तुझें रिण जोडीलागीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ अवघें आलें आंत 
पोटा पडिलें थीतें । सारूनि निश्चित [पं. निश्वीत.] जालों देवा ॥ ७ ॥ द्यावयासी आतां नाहीं तोळा मासा । 
आधील मवेशा तुज ठावी ॥ २ ॥ तुझ्या रिणें गेळे बहुत बांधोन । जाळे मजहून थोरंथोर ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे तुझे 
खतीं जें गुंतळें । करूनि आपुलें घेई देवा ॥४॥ 








धुर्वक--अभंग २८. 





१०१३. करिसी कीं न करिसी माझा अंगीकार । हा मज विचार पडिला देवा ॥१॥॥ध्रु. ॥ देसी कीं 
न देसी पायांचे दर्शन । ह्मणऊनि मन स्थिर नाहीं ॥ & ॥ बोलसी कीन बोलसी मजसवें देवा । ह्मणोनियां 
जीवा भय वाटे ॥ २ ॥ होईल कीं [पं. कीं नव्हे तुज-] न होय तुज माझा आठव । पडिला संदेह हाचि मज ॥३॥ 
तुका ह्मणे [दे. मी कमाईचे. पं. कमाईचा.] मी तों कमाईचे हीण । ह्मणऊनि सीण करीं देवा ॥४॥ 











१०१४. ऐसा माझा कोण आहे भीडभार । नांवाचा मी फार वांयां गेलों ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥काय सेवा रुजु 
आहे सत्ताबळ | तें मज राउळ कृपा करी ॥ ७ ॥ काय याती शुद्ध आहे कुळ कर्म । तेणें पडे वर्म तुझे ठायीं ॥२ 
॥ कोण तपोनिध दानधर्मसीळ । अंगीं एक बळ आहे सत्ता ॥३ ॥ तुका ह्मणे वांयां जालों भूमी भार । होईल 
विचार काय नेणों ॥४॥ 








विषयानुक्रम 





१०१५. साच मज काय कळों नये देवा । काय तुझी सेवा [दे. त. काहे.] काय नव्हे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ करावें 
तें बरें जेणें [त. जनसमाधान.] समाधान । सेवावें हें वन न बोलावें [पं. बोलवे.] ॥ & ॥ शुद्ध माझा भाव होइल तुझे 
पायीं । तरि च हें देई निवडूनि ॥२ ॥ उचित अनुचित कळों आली गोष्टी । तुझे कृपादृष्टी पांडुरंगा ॥३॥ तुका 
ह्मणे मज पायांसवें चाड | सांगसी तें गोड आहे मज ॥४॥ 





१०१६. नाहीं कंटाळलों परि वाटे भय । करावें तें काय न कळतां ॥१॥॥ ध्रु. ॥जन वन आह्पां 
समान चि जालें । कामक्रोध गेले [पं. केले.] पावटणी ॥ ७ ॥ षडऊर्मी शत्रु जितिले [पं. जिंकिले.] अनंता । 
नामाचिया सत्ताबळे तुझ्या ॥ २ ॥ मुख्य धर्म आह्यां सेवकांचा ऐसा । स्वामी करी शिरसा पाळावें तें ॥३॥ 
ह्मणऊनि तुका अवलोकुनी पाय । वचनाची पाहे वास एका ॥४॥ 











१०१७. वांयांविण वाढविला हा लौकिक । आणिला लटिक वाद दोघां ॥१॥॥ ध्रु. ॥ नाहीं ऐसा 
जाला देव माझ्या मर्ते । भुकेलें जेवितें काय जाणे ॥ ७ ॥ शब्दज्ञानें गौरविली हे वैखरी । साच तें अंतरीं बिंबे 
चिना॥२॥ जालों परदेशी गेळे दोन्ही ठाय । संसार ना पाय तुझे देवा ॥३॥ तुका ह्मणे मागे कळीं येतें ऐसें । 
न घेतों हें पिसे लावूनियां ॥४॥ 





१०१८. न कळे तत्त्वज्ञान मूढ माझी मती । परि ध्यातों चित्तीं चरणकमळ ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आगमाचे भेद 
मी तों [दे. मी काय०. त. मी तें काय०.] काय जाणें । काळ तो चिंतनें सारीतसें ॥ ७ ॥ कांहीं नेणें परि ह्मणवितों दास 
। होइल त्याचा त्यास अभिमान ॥ २ ॥ संसाराची सोय सांडिला मारग । दुराविलेंजग एका घार्ये ॥३॥ 
मागिल्या लागाचें केलेंसे खंडण । एकाएकीं मन राखियेलें ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे अगा रखुमादेवीवरा [पं. 
रुक्मादेवीवरा.] | [पं. आतां करुणाकरा.] भक्‍ततकरुणाकरा सांभाळावें ॥ ५॥ 


१०१९. इतुलें करीं देवा ऐकें हें वचन । समूळ अभिमान जाळीं माझा ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ इतुलें करीं देवा 
ऐकें हे गोष्टी । सर्व समदृष्टी तुज देखें ॥ ७ ॥ इतुलें करीं देवा विनवितों तुज । संतांचे [पं. संतचरणरज०.] 
चरणरज वंदीं माथां ॥ २ ॥ इतुलें करीं देवा ऐकें हे मात । हृदयीं पंढरीनाथ दिवसरात्रीं [पं. दिवसराती.] ॥ ३ ॥ 
भलतिया भावें तारीं पंढरीनाथा । तुका ह्मणे आतां हरण आलों ॥४॥ 














१०२०. तुझा दास ऐसा ह्मणती लोकपाळ । ह्मणऊनि सांभाळ करीं माझा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अनाथाचा 
नाथ पतितपावन । हें आतां जतन करीं नाम ॥ ७ ॥ माझे गुण दोष पाहातां न [पं. कळे.] लगे अंत । ऐसें माझें 
चित्त मज ग्वाही ॥ २ ॥ नेणें तुझी कैसी करावी हे [पं. ते.] सेवा । जाणसी तूं देवा अंतरींचें ॥३॥ तुका ह्मणे तूं 
[पं. तू. कृपेचा०.] या कृपेचा सिंधु । तोडीं भवबंधु माझा देवा ॥४॥ 








१०२१. जाणावें तें काय नेणावें तें काय । घ्यावे तुझे पाय हें चि सार ॥१॥॥ ध्रु. ॥ करावें तें काय न 
करावें तें काय । घ्यावे तुझे पाय हें चि सार ॥ ७ ॥ बोलावें तें काय न बोलावें तें काय । घ्यावे तुझे पाय हें चि 
सार ॥ २ ॥ जावें तें कोठें [दे. न बजावें आतां.] न जावें तें आतां । वरवें आठवितां नाम तुझें ॥३ ॥ तुका ह्मणे तूं 
करिसी तें सोपें । पुण्ये होती पापें आमुच्या [पं.मतीं.] मर्ते ॥४॥ 








१०२२. नको ब्रह्मज्ञान आत्मस्थितिभाव । मी भक्‍त तूं देव ऐसें करीं ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ दावी रूप मज 
गोपिकारमणा ॥ ठेवीन [पं. ठेवूंदे] चरणांवरी माथा ॥ ७ ॥ पाहोनि श्रीमुख देइन आलिंगन । जीवें निंबलोण 





विषयानुक्रम 





उतरीन ॥ २ ॥ पुसतां सांगेन हितगुज मात | बैसोनि एकांत सुखगोष्टी ॥३ ॥ तुका ह्मणे यासी न लावीं उज्ञीर । 
माझें अभ्यंतर जाणोनियां ॥४॥ 





१०२३. मागें शरणागत तारिले बहुत । ह्मणती दीनानाथ तुज देवा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पाहिले अपराध 
नाहीं याती कुळ । तारिला अजामेळ गणिका मिल्ली ॥ & ॥ अढळपदीं बाळ बैसविला धुरु । क्षीराचा सागरु 
उपमन्या [दे. त. उपमन्ये.] ॥ २ ॥ गर्जेद्रप्नु [पं. नाडिला.] नाडियें जळचरें । भवसिंधुपार उतरिळा ॥३ ॥ प्रल्हाद 
अग्नींत राखिला जळांत [त. पं. जळत.] । विषाचे अमृत तुझ्या नामें ॥४ ॥ पांडवां संकट पडतां जडभारी । 
त्यांचा तूं कैवारी नारायणा ॥५ ॥ तुका ह्मणे तूं या अनाथाचा नाथ । ऐकोनियां मात हरण आलों ॥६॥ 


१०२४. तुझा शरणागत जालों मी अंकित । करीं माझें हित पांडुरंगा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पतितपावन तुझी 
ब्रीदावळी । ते आतां सांभाळीं मायबापा ॥ ७ ॥ अनाथाचा नाथ [पं. बोलती ते.] बोलतील संत । ऐकोनियां मात 
विश्वासलों ॥२ ॥ न करावी निरास न धरावें उदास । देई याचकास कृपादान ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे मी तों 
पातकांची रासी । देई पायापासीं ठाव देवा ॥४॥ 














१०२५. सर्वस्वाचा त्याग तो सदा सोंवळा । न लिपे विटाळा अग्नि जैसा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सत्यवादी [पं. 
करितां.] करी संसार सकळ । [पं. अलिप्त तो जळकमळ जैसा.] अलिप्त कमळ जळीं [त. तेसें.] जैसे ॥ ७ ॥ घडे ज्या 
उपकार [त. भूताची हे दया. दे. भूतांची दया.] भूतांची ते दया । आत्मस्छिति तया अंगीं वसे ॥ २ ॥ [पं.न. त. ना.] नो 
बोले गुणदोष नाइके जो कानीं । वर्तोनि तो जनीं जनार्दन ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे वर्म जाणितल्याविण । पावे 
करितां सीण सांडीमांडी ॥४॥ 








१०२६. कुळधर्म ज्ञान कुळधर्म साधन । कुळधर्मे निधान हातीं चढे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [त. पं. कुळधर्मे भक्ति 
कुळ्धर्मे गति.] कुळधर्प भक्ति कुळधर्म गति । कुळधर्म विश्रांति पाववील ॥ ७ ॥ कुळधर्म [त. पं. कुळ्धर्मे दया कुळधर्म 
उपकार.] दया कुळधर्म उपकार । कुळधर्म सार साधनाचे ॥ २ ॥ कुळधर्म [त. पं. कुळ्धर्मे महत्व कुळधर्मे मान.] महत्त्व 
कुळधर्म मान | कुळधर्म पावन परलोकींचें ॥३ ॥ तुका ह्मणे कुळधर्म दावी देवीं देव । यथाविध भाव जरीं होय 
॥४॥ 














१०२७. पुण्य परउपकार पाप ते परपीडा । आणीक नाहीं जोडा दुजा यासी ॥१॥॥ ध्रु. ॥सत्य तो 
चि धर्म असत्य तें कर्म | आणीक हें वर्म नाहीं दुर्जे ॥ ७ ॥ गति ते चि मुखीं नामाचे स्मरण । अधोगति जाण 
विन्मुखता [दे. त. विन्मुखते.] ॥ २ ॥ संतांचा संग [त. सांगात.] तो चि स्वर्गवास । नर्क तो उदास [पं. अनर्गळ.] 
अनर्गळा ॥३ ॥ तुका ह्मणे उघडें आहे हित घात । जयाचें उचित करा तैसें ॥४॥ 








१०२८. न वजे वांयां कांहीं ऐकतां हरिकथा । आपण करितां वांयांन वजे ॥१॥॥ ध्रु. ॥न वजे वांयां 
कांहीं देवळासी जातां । देवासी पूजितां वांयां न वजे ॥ ७ ॥ न वजे वांयां कांहीं केलिया [पं. केलियाही तीर्थ. त. 
केलिया तीर्थे.] तीर्थ । अथवा कां [त. व्रतें.] व्रत वांयां न वजे ॥२॥न वजे वांयां जालें संतांचें दर्शन । श्ञुद्ध आचरण 
वांयांन वजे ॥३ ॥ तुका ह्मणे भाव असतां नसतां । सायास करितां वांयां न वजे ॥४॥ 








१०२९. चित्तीं धरीन मी पाउलें सकुमार [दे. त. सकुमारे.] । सकळ बिढार संपत्तीर्चे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ कंठीं 
धरिन [पं. "मी" हा शब्द नाहीं.] मी नाम अमृताची वल्ली । होईल राहिली श्ञीतळ तनु ॥  ॥ पाहेन श्रीमुख साजिरे 





विषयानुक्रम 


सुंदर । सकळां अगर लावण्यांचें ॥२॥ करिन अंगसंग बाळकाचे परी । बैसेन तों वरी [पं. नुतरे. त. नुतरें.] नुतरीं 
कडिये ॥३॥ तुका ह्मणे हा केला तैसा होय । धरिली मनें सोय विठोबाची ॥४ ॥ 








१०३०. बाळ मातेपाशीं सांगे तानभूक । उपायारचे दुःख काय जाणे ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ तयापरी करीं पाळण 
हें माझें । घेउनियां ओझें सकळ भार ॥ ७ ॥ कासया गुणदोष आणिसील मना । सर्व नारायणा अपराधी ॥२॥ 
सेवाहीन दीन पातकांची रासी । आतां विचारिसी काय ऐसें ॥३ ॥ जेणें काळें पायीं [पं. अनुसलें.] अनुसरलें चित्त 
। निर्धार हें हित जालें ऐसें ॥४॥ तुका ह्मणे तुह्यी तारिळें बहुतां । माझी कांहीं चिंता [असों द्यावी] असों दे वो ॥ 
५॥ 





१०३१. जीवनावांचूनि तळमळी मासा । प्रकार हा तैसा होतो जीवा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥न संपडे जालें 
भूमिगत धन । चरफडी मन तयापरी ॥ ७ ॥ मातेचा वियोग जालिया [पं. जाहालिया बाळा । होतो कळवळा.] हो बाळा | 
तो कळवळा जाणा देवा ॥ २ ॥ सांगावे ते किती तुह्यांसी प्रकार । सकळांचे सार पाय दावीं ॥३॥ये चि चिंते 
माझा करपला भीतर । कां नेणों विसर पडिला [पं. देवा.] माझा ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे तूं हें जाणसी सकळ । यावरि 
कृपाळ होई देवा ॥५॥ 





१०३२. [पं. शरण आली त्यासी ने दावी पाठी. त. न द्यावी.] हरण आलें त्यासी न दावीं हे पाठी । ऐका जगजेठी 
विज्ञापना ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अळविती तयांसी उत्तर झडकरी । द्यावें परिसा हरी विज्ञापना ॥ ७ ॥ गांजिलियाचें 
करावें धांवणें । विनंती नारायणें परिसावी हे ॥ २ ॥ भागलियाचा होई रे विसांवा । परिसावी केशवा [पं. देवा.] 
विज्ञापना ॥३ ॥ अंकिताचा भार वागवावा माथां । परिसावी अनंता विज्ञापना ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे आह्यां विसरावें 
ना देवा । परिसावी [पं. परिसावी केशवा.] हे देवा विज्ञापना ॥५॥ 








१०३३. कोण आह्मां पुसे सिणलें भागलें । तुजविण उगलें पांडुरंगा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कोणापा्रीं आह्मी 
[पं. सांगो.] सांगावें सुखदुःख । कोण [पं. ताहान.] तानभूक निवारील ॥ ७ ॥ कोण या तापाचा करील परिहार | 
उतरील [भार.] पार कोण दुजा ॥ २ ॥ कोणापें इच्छेचें मागावें भातुकें । कोण कवतुकें बुझावील ॥ ३ ॥ 
कोणावरी आह्मीं करावी हे सत्ता । होईल साहाता कोण दुजा ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे अगा स्वामी सर्व जाणां । 
दंडवत चरणां तुमच्या देवा ॥५॥ 














१०३४. तेव्हां धाळें पोट बैसलों पंगती । आतां आह्यां मुक्तिपांग काई ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥धांवा केला आतां 
येई [दे. होईल धांवणे । तया कायी करणें लागे सध्या ॥. त. तया काई करणें लागे संदेह ॥.] वो धांवोन । येथें काई करणें न लगे 
संदेह ॥ ७ ॥ गायनाचा आतां कोठे उरळा काळ | [पं. आनंद.] आनंदें सकळ भरी आलें ॥२ ॥ देवाच्या सख्यत्वें 
विषमासी ठाव । मध्यें कोठें वाव राहो सके ॥३ ॥ तेव्हां जाली अवघी बाधा वाताहात । प्रेम हृदयांत प्रवेशळें ॥ 
४॥ तुका ह्मणे आह्मी जितिलें भरवसा | देव कोठें दासा मोकलितो ॥५॥ 











१०३५. तरि कां पवाडे गर्जती पुराणें । असता नारायण शक्‍तिहीन ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कीर्तीविण नाहीं 
नामाचा डांगोरा । येर कां इतरां वाणीत ना ॥ ७ ॥ तरि च ह्मणा तो आहे चिरंजीव. केलियाचा जीव सुखीं 
गुण ॥ २ ॥ चांगळेंपण हें निरुपमता [त. दे. निरुपायता.] अंगीं । बाणलें श्रीरंगा ह्मणऊनि ॥३ ॥ तरि च हा थोर 
सांगितलें करी । अभिमान हरीपाशीं नाहीं ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे तरि करिती याची सेवा । देवापांशीं हेवा नाहीं 
कुडें॥५॥ 





विषयानुक्रम 





१०३६. अविट हें क्षीर हरिकथा माउली । सेविती सेविली [पं. सेविता सेविली.] वैष्णवजनीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
अमृत राहिलें लाजोनि माघारंं । येणें रसें थोरें ब्रह्मानंदे ॥ ७ ॥ पतित पातकी पावनपंगती । चतुर्भुज होती 
देवाऐसे ॥ २ ॥ सर्व सुखें तया मोहोरती [पं. मोहरती. त. मोहोरली.] ठाया । जेथें दाटणी या वैष्णवांची ॥ ३ ॥ [त. 
निर्गुण आकार झाला गुणवंत. पं. हें कडवें नाहीं.] निर्गुण हें सोंग धरिलें गुणवंत । धरूनियां प्रीत गाये नाचे ॥४॥ तुका 
ह्मणे केलीं साधर्ने गाळणी । सुलभ कीर्तनीं होउनि ठेला ॥५॥ 








१०३७. संसारसोहळे भोगितां सकळ । [त. भक्तांसी तें बळ विटोबाचें.] भक्‍तां त्याचे बळ विटोबारचे ॥१॥॥ 
ध्रु. ॥भय चिंता [त. चित्ती] धाक न मनिती मनीं । भक्तां चक्रपाणि सांभाळीत ॥ & ॥ पापपुण्य त्यांचें धरूं न 
शके अंग | भक्तांसी श्रीरंग सर्वभावे ॥ २ ॥ नव्हती ते मुक्‍त आवडे संसार । देव [त्यांचा.] भक्‍तां भार सर्व वाहे ॥ 
३ ॥ तुका ह्मणे देव भक्‍तां वेळाईत । भक्‍त ते [त. हे निश्वीत.] निश्चित त्याचियारने ॥४॥ 








१०३८. देवासी अवतार भक्तांसी संसार । दोहींचा विचार एकपणें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ भक्तांसी सोहळे 
देवाचिया अंगें । देव त्यांच्या संगे सुख भोगी ॥ & ॥ देवें भक्‍तां रूप दिलासे आकार । भक्‍्तीं त्याचा पार 
वाखाणिला ॥ २ ॥ एका अंगीं दोन्ही जालीं हीं निर्माण । देवभक्तपण स्वामिसेवा ॥३ ॥ तुका ह्मणे येथें नाहीं 
भिन्नभाव । भक्‍त तो चि देव देव भक्‍त ॥४॥ 











१०३९. हुंबरती गाये तयांकडे कान । कैवल्यनिधान देउनि ठाके ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ गोपाळांची पूजा 
उच्छिष्ट कवळी । तेणें वनमाळी सुखावला ॥ ७ ॥ चोरोनियां खाये दुध दहीं लोणी । भावें चक्रपाणि गोविला 
तो ॥ २ ॥ निष्काम तो जाला कामासी लंपट । गोपिकांची वाट पाहात बैसे ॥ ३ ॥ जगदानी इच्छी 
तुळसीएकदळ । भावाचा सकळ विकिला तो ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे हें चि चैतन्य [दे. चैतन्ये.] सावळें । व्यापुनि 
निराळे राहिलेंसे ॥५॥ 








१०४०. समर्थासी नाहीं वर्णावर्णभेद । सामग्री ते [पं. सिद्ध सर्व.] सर्व सिद्ध घरीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ आदराचे 
ठायीं बहु च आदर । मागितले फार तेथें [पं. तें ते.] वाढी ॥ ७ ॥ न ह्मणे सोइरा [सुहृद सोईरा. दे. सुहुर्द.] सुहृद 
आवश्यक । राजा आणि रंक [पं. सारिखे ची.] सारिखा चि ॥३ ॥ भाव देखे तेथें करी [त. बडबड.] लडबड | जडा 
राखे जड निराळें चि ॥३ ॥ कोणी [पं. कोणा.] न विसंभे याचकाचा ठाव । विनवुनी देव शंका फेडी ॥४॥ तुका 
ह्मणे पोट भरुनी उरवी । [त. पं. आलें. ] धालें ऐसें दावी अनुभवें [त. अनुभव. पं. अनुभवा.] ॥५ ॥ 





१०४१. आलें भरा केणे । येरझार [दे. पं. वेरझार.] चुके जेणें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ उभें केले विटेवरी । पेंठ 
इनाम पंढरी ॥ ७ ॥ वाहाती मारग | अवघें मोहोरलें जग ॥ २ ॥ तुका ह्मणे माप । खरें आणा माझे बाप ॥३॥ 


१०४२. लक्ष्मीवळभा । दिनानाथा पद्मनाभा ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ सुख वसे तुझे पायीं । मज ठेवीं ते [पं. “ते 
चि” याबद्दल “तये.”.] चि ठायीं ॥ ७ ॥ माझी अल्प [पं. “अल्प” शब्द नाहीं.] हे वासना । तूं तो उदाराचा राणा ॥२॥ 
तुका ह्मणे भोगें । पीडा केली धांव वेगें ॥३॥ 


१०४३. करीं ऐसें जागें । वेळोवेळां पायां लागें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ प्रेम झोंवो [पं. झोंबे.] कंठीं ॥ देह धरणिये 


लोटीं ॥ ७ ॥ राहे लोकाचार । पडे अवघा वेसर ॥ २ ॥ तुका ह्मणे ध्यावें । तुज [त. दे. विभीचारभावें.] 
व्यभिचारभावें ॥३॥ 


विषयानुक्रम 





१०४४. टाळ दिंडी हातीं । वैकुंठींचे ते [दे. “ते” शब्द नाही.] सांगाती ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥जाल तरी कोणी जा 
गा । करा सिदोरी ते वेगा ॥ ७ ॥ जाती सादावीत । तेथें असों द्यावें चित्त ॥२ ॥ तुका ह्मणे वोल । जाती बोलत 
विठ्ठल ॥३॥ 











१०४५. वांयां जातों देवा । नेणें भक्‍ती करूं सेवा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां जोडोनियां हात । उभा राहिलों 
निवांत ॥ ७ ॥ करावें ते काय । न कळे अवलोकितों पाय ॥२॥ तुका ह्मणे दान | दिलें पदरीं घेईन ॥३॥ 











१०४६. जीव खादला दैवतें [दे. त. देवत.] । माझा येणें महाभूते । झोंबलें निरुतें । कांहीं करितां [पं. 
केल्या.] न सुटे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां करूं काय । न चळे करितां उपाय । तुह्यां आह्यां [दे. सय. पं. सय्य.] सये | 
विघडाविघड [पं. विघडाविघडी.] केळी ॥ ७ ॥ बोलतां दुश्चिती । मी वो पडियेलें भ्रांती । [पं. “आठव हा” याबद्दल 
*“आठवण.”] आठव हा चित्तीं । न ये ह्मणतां मी माझें ॥२॥ भलते चि चावळे । जना अवघिया वेगळे । नाठवती 
वाळें । आपपर सारिखे ॥३ ॥ नका बोलों [पं. सय्य.] सये । मज वचन न साहे । बैसाल [पं. बेसल्या.] त्या राहें । 
उग्या वाचा खुंटोनी ॥ ४ ॥ तुह्मां आह्यां भेटी । नाहीं जाली जीवेंसाटीं । तुका ह्मणे दृष्टी । पाहा जवळी आहे तों 
॥५॥ 

















१०४७. जींवीचा जिव्हाळा । पाहों आपुलिया डोळां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आह्यां विठ्ठल एक देव । येर अवघे 
चि वाव ॥ & ॥ पुंडलिकाचे पाठीं । उभा हात ठेवुनि कटी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे वित्तीं । वाहूं रखुमाईचा पती ॥ ३ 
॥ 


१०४८. माझें आराधन । पंढरपुरींचें [दे. पंढरपुरचे.] निधान ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तया एकाविण [पं. “एका” शब्द 
नाहीं.] दुजें । कांहीं नेणें पंढरीराजें ॥ ७ ॥ दास विठ्ठलाचा । अंकित अंकिला ठायींचा ॥२॥ तुका ह्मणे आतां । 
नव्हे पालट सर्वथा ॥३॥ 








१०४९. आतां आह्यां हें चि काम । न [पं. बाचे गोऊं तुझें नाम.] विसंभावें तुझे नाम । वाहुनियां टाळी । 
प्रेमसुखें [पं. “प्रेमसुखें* याबद्दल “सुखें आनंदे”.] नाचावें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥अवघी जाली आराणूक । मागें पुढें सकळिक । 
त्रिपुटीचें दुःख । प्रारब्ध [पं. प्रारथे.] सारिळें ॥ ७ ॥ गोदातटें निर्मळें । देव देवांचीं देवळें | संत महंत मेळे । 
दिवस जाय सुखाचा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे पंढरीनाथा । आणिक नाहीं मज चिंता । योगक्षेम माथां । भार तुझ्या 
घातला ॥३॥ 








१०५०. चोरटें सुने मारिलें टाळे । केंउं करी परि न संडी चाळे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसें एक दुराचारी गा 
देवा । आपुलिया जीवा घात करी ॥ ७ ॥ नाक गेलें तरि लाज ना विचार -- हिंडे फजितखोर दारोदारीं ॥२ 
॥ तुका ह्मणे कर्म बळिवंत गाढें जेदी तया पुढेंमागें सरो ॥३॥ 





१०५१. मुनि मुक्‍त जाले भेणें गर्भवासा । आह्मां विष्णुदासा सुलभ तो ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥अवघा चि संसार 
केला ब्रह्मरूप | विठ्ठलस्वरूप ह्मणोनियां ॥ & ॥ पुराणीं उपदेश साधन उद्धट । [पं. आह्ली.] आह्यां सोपी वाट 
वैकुंठींची ॥२॥ तुका ह्मणे जनां सकळांसहित । घेऊं [पं. बैसोनि निवांत सुख भोगूं] अखंडित प्रेमसुख ॥२॥ 








१०५२. न करावी स्तुति माझी संतजनीं । होईल या वचनीं अभिमान ॥ १ ॥ भारे भवनदी नुतरवे पार । 
दुरावती दूर तुमचे पाय ॥२ ॥ तुका ह्मणे गर्व पुरवील पाठी । होईल माझ्या तुटी विठोबाची ॥३॥ 





विषयानुक्रम 





१०५३. तुमचिये दासींचा दास करूनि ठेवा । आक्रीर्वाद द्यावा हा चि मज ॥ १ ॥ नवविधा काय 
बोलिली जे भक्ती । [पं. द्यावी.] घ्यावी माझ्या हातीं संतजनीं ॥ २ ॥ तुका ह्मणे तुमच्या पायांच्या आधारें । 
उतरेन खरें भवनदी ॥३॥ 


१०५४. चोर टेंकाचे निघाले चोरी । आपलें तैसें पारखे [पं. धरी.] घरीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. नाहीं कांहीं नफा०.] 
नाहीं नफा नागवे आपण । गमाविले कान हात पाय ॥ ७ ॥ बुद्धिहीन [पं. नव्हे] नये कांहीं चि कारणा । 
तयासवें जाणा तें चि सुख ॥२॥ तुका ह्मणे नाहीं ठाउकें वर्म | [त. तयासी तें कर्म-] तयासी कर्म वोडवळें ॥३॥ 


१०५५. समर्थाचे बाळ कीविलवारणे दिसे । तरी कोणा हांसे जन देवा ॥१ ॥ अवगुणी जरी जालें तें 
वोंगळ । करावा सांभाळ लागे त्याचा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे तैसा मी एक पतित । [पं. दास.] परि मुद्रांकित जालों 
तुझा ॥३॥ 





१०५६. गाढवाचे अंगीं चंदनाची उटी । [दे. राख तया तेणें केलीसे भेटी.] राखेसवें भेटी केली तेणें ॥१॥॥ 
ध्रु. ॥सहज [पं. सहज तो गुण०.] गुण जयाचे [त. जयाचा.] देहीं । [पं. पालटतो कांहीं-.] पालट कांहीं नव्हे तया ॥ ७ ॥ 
[माकडाचिया गळां मोलाचा तो मणि ॥ घातला ओवुनि थुंकुनि टाकी ॥] माकडाचे गळां मोलाचा मणि । घातला चावुनी टाकी 
थुंकोनि ॥ २ ॥ तुका ह्मणें खळा नावडे [पं. नावडे तें हित.] हित । अविद्या वाढवी [पं. मत आपले ते.] आपुलें मत ॥३॥ 


१०५७. नेणे सुने चोर पाहुणा मागता । देखून भलता भुंकतसे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ शिकविले कांहीं न [पं. न 
चले तें तया.] चले तया । बोलियेले वांयां बोळ जाती ॥ ७ ॥ क्षीर ओकुनियां खाय अमंगळ । आपुली ते ढाळ 
जाऊं नेदी ॥ २ ॥ वंदूं [पं. वंदू निंदूं संतां काय०.] निंदूं काय [त. दुराचारी थोर.] दुराचार । खळाचा विचार तुका ह्मणे ॥ 
३॥ 








१०५८. जन मानवले [दे. त. मानविलें.] वरी बाह्यात्कारी । तैसा मी अंतरीं नाहीं जालों ॥१॥॥ध्रु. ॥ 
ह्मणउनी पंढरीनाथा वाटतसे चिंता । प्रगट बोलतां लाज वाटे ॥ % ॥ संतां ब्रह्मरूप जालें अवघें जन । ते 
माझे अवगुण न देखती ॥२॥ तुका ह्मणे मी तों आपणांसी ठावा । आहें बरा देवा जेसा तैसा ॥३॥ 








१०५९. काम क्रोध माझे जीताती शरीरीं । कोवळे तें वरी बोलतसे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कैसा [त. कइसा. पं. 
कैसा मी सरता०.] सरतां जालों तुझ्या पायीं । पांडुरंगा कांहीं न कळे हें ॥ ७ ॥ पुराणींची ग्वाही वदतील संत । 
तेसें नाहीं चित्त शुद्ध जालें ॥२॥ तुका ह्मणे मज आणूनि अनुभवा । दाखवीं हें देवा साच खरं ॥३॥ 








१०६०. स्तुति करीं जेसा नाहीं अधिकार | न कळे विचार योग्यतेचा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. तुमचा.] तुमचें 
मी दास संतांचे दुर्बळ । करूनि सांभाळ राखा पायीं ॥ ७ ॥ रामकृष्णहरि मंत्र उच्चारणा । आवडी चरणां 
विठोबाच्या ॥२॥ तुका ह्मणे तुमचें सेवितों उच्छिष्ट ।क्षमा करीं धीट होऊनियां ॥३॥ 





१०६१. बहु दूरवरी । वेठी [पं. बेटी.] ओझे होतें शिरीं ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ आतां उतरला भार । तुझह्मीं केला 
अंगीकार ॥ ७ ॥ बहु काकुलती । [पं. आलों असें मागे.] आलों मार्गे किती ॥ २ ॥ तुका ह्मणे देवा | आजि सफळ 
जाली सेवा ॥३॥ 





विषयानुक्रम 


पाईक--अभंग ११. 


१०६२. [पं. पाईक ह्मणे.] पाईकपणें जोतिला सिद्धांत । शूर [दे. सुर. पं. त. शुर.] धरी मात वचन चित्तीं ॥१ 
॥॥ ध्रु. ॥ पाइकावांचून नव्हे कधीं सुख । प्रजांमध्ये दुःख न सरे पीडा ॥ ७ ॥ [पं. तरीच पाईक.] तरि व्हावें पाईक 
जिवाचे [दे. जिवाचा.] उदार । सकळ त्यांचा भार स्वामी वाहे ॥ २ ॥ पाइकीचें सुख जयां नाहीं ठावें । धिग त्यांनीं 
ज्यावें वांयांविण ॥३ ॥ तुका ह्मणे एका क्षणांचा करार । पाईक अपार सुख भोगी ॥४॥ 





१०६३. पाइकीचें सुख पाइकासी ठावें । ह्मणोनियां जीवे केली साटीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ येतां गोळ्या बाण 
साहिले भडमार । वर्षातां अपार वृष्टि वरी ॥ & ॥ स्वामीपुढें व्हावें पडतां भांडण । मग त्या मंडन शोभा दावी ॥ 
२ ॥ पाइकांनीं सुख भोगिलें अपार । शुद्ध आणि धीर अंतर्वाहीं ॥३ ॥ तुका ह्मणे या सिद्धांताच्या खुणा । जाणे 
तो शाहाणा करी तो भोगी ॥४॥ 


१०६४. पाईक जो जाणे पाइकीचा भाव । [पं. लाग बग टाव०.] लाग पे ठाव चोरवाट ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
आपणां राखोनि ठकावें आणीक । घ्यावें सकळीक हरूनियां ॥ ७ ॥ येऊं नेदी लाग लागों नेदी माग | पाईक 
त्या जग स्वामी मानी ॥२ ॥ ऐसें जन केलें पाइकें पाईक । जया कोणी भीक न घलिती ॥३ ॥ तुका ह्मणे ऐसे 
जयाचे पाईक । बळिया तो नाइक त्रैळोकींचा [पं. त्रेलोकीचे.] ॥ ४ ॥ 











१०६५. पाइकांनीं पंथ चालविल्या वाटा । पारख्याचा सांटा मोडोनियां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पारखिये ठायीं 
घेउनियां [त. खाण.] खाणें । आपलें तें जन राखियेळें ॥ ७ ॥ आधारेंविण जें बोलतां चावळे । आपलें तें कळे 
नव्हे ऐसें ॥२॥ सांडितां मारग मारिती पाईक । आणिकांसी ज्ीक लागावया ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे विश्वा घेऊनि 
विश्वास । पाईक तयास सुख देती ॥४॥ 








१०६६. पाईक तो प्रजा राखोनियां कुळ । पारखिया मूळ छेदी दुष्टा [त. पं. दृष्टा.] ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥तो एक 
पाईक पाइकां नाईक । भाव सकळीक स्वामिकाजीं ॥ & ॥ तृणवत तनु सोने ज्या पाषाण । पाइका त्या भिन्न 
नाहीं स्वामी ॥ २ ॥ विश्वासावांचूनि पाइकासी मोल । नाहीं मिथ्या बोळ बोलिलिया ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे नये 
स्वामी उणेपण । पाइका जतन करी त्यासी ॥४॥ 








१०६७. धनी ज्या पाइका मानितो आपण । तया भितें जज सकळीक ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जिवाचे उदार 
शोभती पाईक । मिरवती नाईक मुगुटमणि ॥ ७ ॥ आपुलिया सत्ता स्वामीचें वैभव । भोगिती गौरव सकळ 
सुख ॥२॥ कमाइचीं हीणें पडिलीं उदंडें । नाहीं तयां खंड येती जाती ॥३ ॥ तुका ह्मणे तरि पाइकी च भली | 
थोडीबहुत केली स्वामिसेवा ॥४ ॥ 














१०६८. [पं. पाइकपणें तो खरा०.] पाइकपणें खरा मुशारा । पाईक तो खरा पाइकीनें ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. पाईक 
तो जाणे.०] पाईक जाणें मारितें अंग । पाइकासी भंग नाहीं तया ॥ ७ ॥ [पं. एक दोही.] एके दोहीं घरीं घेतलें खाणें 
। पाईक तो पणें निवडला ॥ २ ॥ करूनि कारण [त. पारण] स्वामी यशा द्यावें । पाइका त्या नांवें [त. पं. नांवें.] 
खरेपण ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे ठाव पाइकां निराळा । नाहीं स्वामी स्छळा गेल्याविण ॥४॥ 





१०६९. उंच निच कैसी पाइकाची [पं. बोली (दे. त. वोळी).] ओळी । कोण [त. गाढे.] गांढे वळी निवडिळे ॥ 
१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ स्वामिकाजीं एक सर्वस्वें तत्पर । एक ते कुचर [पं. आज्ञा बहु.] आशाबद्ध ॥ & ॥ प्रसंगावांचूनि 


विषयानुक्रम 


आणिती [दे. त. पं. आयुर्भाव.] आविर्भाव | पाईक तो नांव मिरवी वांयां ॥ २ ॥ गणतीचे एक उंच निच फार | 
तयांमध्यें शूर विरळा थोडे ॥३ ॥ तुका ह्मणे स्वामी जाणे त्यांचा मान । पाईक पाहोन मोळ करी ॥४॥ 


१०७०. एका च स्वामीचे पाईक सकळ । जेसें [त. पं. जैसे तैसे बळ मोल०.] बळ तैसें मोळ तया ॥१॥॥ ध्रु. 
॥ स्वामिपदीं एकां ठाव उंच स्थळीं । [पं. एक ते नि« त. एके ते नि».] एक तीं निराळीं जवळी दुरी ॥ ७ ॥ हीन 
कमाईचा हीन आन ठाव । उंचा सर्व भाव उंच पद ॥ २ ॥ पाइकपणें तो सर्वत्र सरता । चांग तरी परता गांढ्या 
[पं. वाव.] ठाव ॥३ ॥ तुका ह्मणे मरण आहे या सकळां । भेणे अवकळा अभरये मोळ ॥४॥ 














१०७१. प्रजी तो पाईक ओळीचा नाईक । पोटासाटीं एकें जेशीं तैज्ञीं ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आगळें पाऊल 
आणिकांसी तरी । पळती माघारीं तोडिजेती ॥ ७ ॥ पाठीवरी [त. धाव.] घाय ह्मणती फटभर | धडा अंगें [वे. पं. 
अंग.] शूर मान पावे ॥ २ ॥ घेईल दरवडा देहा तो पाईक । मारी सकळीक सर्व हरी ॥३ ॥ तुका ह्मणे नव्हे 
बोलाचे कारण | कमाईचा पण सिद्धी पावे ॥४॥ 





१०७२. जातीचा पाईक ओळखे पाइका । आदर तो एका त्याचे ठायीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ धरितील 
पोटासाटीं [पं. हातियेर. त. हातीयेरें.] हतियेरें । कळती तीं [त. येरे.] खरें [पं. वेटीसीची.] वेठीचींसीं ॥ ७ ॥ [पं. जातीचे 
असे खरे डाये घाये । सारखिया काय पासी लोपे ।.] जातीचें तें असे खरें घायडाय । पारखिया काय पाशीं लोपे ॥२॥ तुका 
ह्मणे नमूं देव [पं. म्हण.] ह्यूण जना । जालियांच्या खुणा जाणतसों ॥३॥ 

॥११ ॥ 


१०७३. बुद्धीचा पालट धरा रे कांहीं । मागुता नाहीं मनुष्यदेह ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आपुल्या हिताचे [दे. 
नव्हती.] न होती सायास । गृहदाराआसधनवित्त ॥  ॥ [पं. अवचिता निधान लागलें से हाती.] अवचितें निधान लागलें 
हें हातीं । भोगावी विपत्ती गर्भवास ॥ २ ॥ यावें जावें पुढें ऐसें चि कारण | भोगावे पतन नरकवास ॥३ ॥ तुका 
ह्मणे धरीं आठव या देहीं । नाहीं तरि कांहीं बरें नव्हे ॥४॥ 








१०७४. आह्मीं पतितांनीं घालावें सांकडें । तुह्मां [पं. लागी.] लागे कोडें उगवणे ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥आचरतां 
दोष न धरूं सांभाळ । निवाड उकल तुह्यां हातीं ॥ ७ ॥ न घेतां कवडी करावा [पं. कुडावा.] कुडावा । 
पाचारितां देवा नामासाठीं ॥२ ॥ दयासिंधु नाम पतितपावन । हें आह्यां वचन सांपडलें ॥३॥ तुका ह्मणे करूं 
अन्यायाच्या कोटी । कृपावंत पोटीं तूंचि देवा ॥४॥ 











१०७५. जो भक्तांचा विसावा । उभा पाचारितो धांवा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ हातीं प्रेमाचे भातुकें । मुखीं घाली 
कवतुकें । भवसिंधू सुखें । उतरी कासे लावूनि ॥ ७ ॥ थोर भक्तांची आस । पाहे भोवताली वास ॥२॥ तुका 
ह्मणे कृपादानी । फेडी आवडीची धणी ॥३॥ 








१०७६. अखंड [पं. जया तुझी.] तुझी जया प्रीति । मज दे त्यांची संगति । मग मी कमळापति । [पं. तुज वा 
नाणी कंटाळा०. दे. तुज नानीं.] तुज नाणीं कांटाळा ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ पडोन राहेन ते ठायीं । उगा चि संतांचिये पायीं । न 
मगे न करीं कांहीं । तुझी [पं. आण गा विठोबा.] आण विठोबा ॥ & ॥ तुह्यी आह्मी पीडों [पं. जन.] ज्यानें । दोन्ही 
वारती [पं. वारतील कान] एकानें । बैसलों धरणें हाका देत [पं. द्वारासी.] दारे्ीं ॥२ ॥ तुका ह्मणे या बोला । चित्त 
द्यावें वा विठ्ठला । न पाहिजे केला | अवघा [पं. आतां] माझा आव्हेर ॥३॥ 





विषयानुक्रम 


१०७७. पुनीत केलें विष्णुदासीं । संगें आपुलिया दोषी ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कोण पाहे तयांकडे । वीर 
विठ्ठलाचे गाढे । अशुभ त्यांपुढें शुभ होउनियां [दे. 'ठाके' याच्यापुढें 'गाडे' असा शोध घातला आहे.] ठाके ॥ ७ ॥ 
प्रेमसुखाचिया रासी । पाप नाहीं ओखदासी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे त्यांनीं । केली वैकुंठ मेदिनी ॥३॥ 








१०७८. [पं. जग.] जन देव तरी पायां चि पडावें । त्याचिया स्वभावें चाड नाहीं ॥ १ ॥ अग्नीचे सौजन्य 
श्ीतनिवारण | पालवीं बांधोनि नेतां नये ॥ २ ॥ तुका ह्मणे विंचु सर्प नारायण । वंदावे दुरीन शिवों नये ॥३॥ 
[याच्यापुढे “भक्‍तभागवत०', 'पंडित वैदिक०', 'माझी मज०' व 'वैष्णवांची याती०', हे चार अभंग तळेगांवच्या प्रतींत रामेश्वर भटाचे आहेत. देहूच्या व 
पंढरपूरच्या प्रतींत “भक्‍तभागवत०', हा मात्र आहे. यांपैकीं प्रत्येक अभंगांत तुकारामाची प्रशंसा इ० आहे, त्याच्या होवटच्या कडव्यांत “ह्मणे रामेश्वर* 
असें आहे यांवर तळेगांवच्या प्रतींत “रामेश्वर भ० अ० ४” असें सदर आहे इत्यादि कारणांवरून ते चार अभंग रामेश्वर भट याचेच आहेत असें खचित 
समजतें; ह्मणून ते येथें फक्त टिपेंत दाखल केले आहेत :-- 


रामेश्वरभट याचे अभंग ४. 


१०७९. भक्‍त भागवत जीवन्मुक्त संत । महिमा अत्यद्भुत चराचरीं । ऐसिया अनंतामाजी तूं अनंत | लीलावेश होत जगत्राता ॥१॥॥ध्रु.॥ 
ब्रह्मानंद तुकें तुळे आला तुका । तो हा विश्वसखा क्रीडे जनीं ॥ ४ ॥ शास्त्रा श्रेष्ठाचार अविरुद्ध क्रिया । तुझी भक्‍तराया देखियेली । देऊनि तिळाजुळी 
काम्य निषिद्धांसी । विधिविण योगेशी ब्रह्मार्पण ॥ २ ॥ संत ग्रहमेळीं जगधंद्या गिळी । पैल उदयाचळीं भानु तुका । संत वृंदें तीर्य गौतमी हरिकथा । 
तुकया नर सिहस्ता भेटों आली ॥ ३ ॥ शांति पतित्रते जाळे परि नयन । काम संतर्पण निष्कामता । क्षमा क्षमापणें प्रसिद्ध प्रथा जगीं । तें तों तुझ्या अंगीं 
मूर्तिमंत ॥४ ॥ दया दिनानाथा तुवा जीवविली । विश्वीं विस्तारली कीर्ति तुझी । वेदवाक्यबाहु उभारिला ध्वज । पूजिले देव द्विज सर्वभूतें ॥५ ॥ अधर्म 
क्षयव्याधि धर्माशी स्पर्शला । तो त्वां उपचारिला अनन्यभक्ति । ब्रह्म ऐक्यभावें भक्ति विस्तारिली । वाक्यें सपळ केलीं वेदविहितें ॥६ ॥ देहबुद्धि जात्या 
अभिमानें वंचलों । तो मी उपेक्षिलों न पाहिजे । न घडो याचे पायीं बुद्धांचा व्यभिचार । मागे रामेश्वर रामचंद्र ॥७॥ 


१०८०. पंडित वैदिक अथवा दरग्रंथी । परि सरी न पवती तुकयाची । शास्त्र ही पुराणें गीता नित्य नेम । वाचिताती वर्म न कळे त्यांसी ॥१॥ 
॥ ध्रु. ॥ कर्म अभिमानें वर्ण अभिमानें । नाडले ब्राह्मण कलियुगीं ॥ ४ ॥ तैसा नव्हे तुका वाणी व्यवसाई । भाव त्याचा पायीं विठोबाचे । अमृताची वाणी 
वरुषला शुद्ध । करी त्या अश्नुद्ध ऐसा कोण ॥ २ ॥ चहूं वेदाचे हें केळें विवरण । अर्थ ही गहन करूनियां । उत्तम मध्यम कनिष्ट वेगळे । करुनी निराळे 
ठेविले ते ॥३॥ भक्तिज्ञानें आणि वैराग्यें आगळा । ऐसा नाहीं डोळा देखियेला । जप तप यज्ञ लाजविलीं दानें । हरिनाम कीर्तने करुनियां ॥४ ॥ मागें 
कवीश्वर जाले थोर थोर । नेले कलिवर कोणें सांगा । ह्मणे रामेश्वर सकळा पुसोनि । गेला तो विमानी बैसोनियां ॥५॥ 


१०८१. माझी मज आली रोकडी प्रचित । होऊनि फजित दुःख पावें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ कांहीं द्वेष त्याचा करितां अंतरीं । व्यथा या शरीरीं बहुत 
जाली ॥ ४ ॥ ज्ञानेश्वरे मज केला उपकार । स्वप्नीं सविस्तर सांगितळें ॥ २ ॥ तुका सर्वां श्रेष्ठ प्रिय आह्या थोर । कां जे अवतार नामयाचा ॥३॥ 
त्याची तुज कांहीं घडली रे निंदा । ह्मणोनि हे बाधा घडली तुज ॥ ४ ॥ आतां एक करीं सांगेन तें तुला । शरण जाई त्याला निश्चयेशीं ॥५ ॥ दर्शनें चि 
तुझ्या दोषा परिहार । होय तो विचार सांगितला ॥६॥ तो चि हा विश्वास धरूनि मानसीं । जाय कीर्तनासी नित्य काळ ॥ ७ ॥ ह्मणे रामेश्वर त्याच्या 
समागमे । जालें हें आराम देह माझें ॥८ ॥ 


१०८२. वैष्णवांची याती वाणी जो आपण । भोगी तो पतन कुंभपाकीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐशी वेद श्रुति बोलती पुराणें । नाहीं तें दुषण हरिभक्ता 
॥ ४% ॥ उंच निंच वर्ण न ह्मणावा कोणी | जें कां नारायणीं प्रिय जालें ॥२॥ चहूं वर्णासी हा असे अधिकार । करितां नमस्कार दोष नाहीं ॥३॥ जैसा 
शालिग्राम न ह्मणावा पाषाण | होय पूज्यमान सर्वत्रासी ॥ ४ ॥ गुरु परब्रह्म देवाचा तो देव । त्यासी तो मानव ह्ाणूं नये ॥ ५ ॥ ह्मणे रामेश्वर नामीं जे 
रंगले | स्वयें चि ते जाले देवरूप ॥६॥] 





१०७९. भूत भविष्य कळों यावें वर्तमान । हें तों भाग्यहीन त्यांची जोडी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आह्मी 
विष्णुदासीं देव घ्यावा वित्तें । होणार तें होतें [त. परारब्.] प्रारब्धें ॥ ७ ॥ जगरूढीसाटीं [दे. त. घातला.] घातलें 
दुकान । जातो नारायण अंतरोनि ॥ २ ॥ तुका ह्मणे हा हो [त. परपंच०. पं. प्रपंच चि गाढा.] प्रपंच गाढा । थोरली ते 
पीडा रिद्धिसिद्धी ॥३॥ 





॥ घोंगड्याचे अभंग--॥ १२ ॥ 





१०८०. ठकिलें काळा मारिला दडी | दिली कुडी टाकोनियां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. पांघरलो.] पांघुरलों बहु 
काळे | घोंगडें वळे सांडवलें ॥ ७ ॥ नये ऐसा [पं. ऐज्ना.] लाग वरी । परते दुरी [पं. लपालो.] लपाळें ॥२. ॥ तुका 
ह्मणे आड सेवा । लाविला हेवा धांदली ॥३॥ 





विषयानुक्रम 





१०८१. घोंगडियांचा पालट केला । मुलांमुलां आपुल्यांत ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कान्होबा तो मी च दिसें । 
लाविलें पिसें संवगडियां ॥ & ॥ तो बोळे मी उगाच बैसें । आनारिसें न दिसे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे दिलें सोंग । 
नेदी [पं. नेदी व्यंग जाउ देवा. दे. त. वेंग.] व्यंग जाऊं देऊं ॥३॥ 


१०८२. खेळों [पं. लागली.] लागलों सुरकवडी । माझी घोंगडी हारपली ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कान्होबाचे 
पडिलों गळां । घेई गोपाळा देई झाडा ॥ ७ ॥ मी तों हागे उघडा जालों । अवघ्या आलों बाहेरी ॥२॥ तुका 
ह्मणे बुद्धि काची । नाहीं ठायींची मजपाजीं ॥३॥ 





१०८३. घोंगडियांची एकी राज्ञी | त्याचपाशीं तें ही होतें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ माझियाचा माग दावा । केला 
गोवा [पं. उगउ द्या.] उगवों द्या ॥ ७ ॥ व्हावे ऐसें निसंतान । घेइन [पं. घेयी.] आन तुजपाक्लीं ॥२ ॥ तुका ह्मणे 
ळाहाण मोठा । [पं. मांडवा.] सांडा ताठा हा देवा ॥३॥ 





१०८४. नाहीं तुझे उगा पडत गळां । पुढें गोपाळा जाऊं नको ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥चाहाड तुझे दाविन घरीं । 
बोलण्या उरी नाहीं ऐसी ॥ ७ ॥ तुह्यां आह्यां पडदा होता । सरला आतां सरोबरी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे उरती 
गोठी । पडिली मिठी न सुटे ॥३॥ 





१०८५. तुह्मां आह्यां उरी तोंवरी । जनाचारी ऐसे [दे. ऐसें. पं. आहे.] तैसी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ माझें घोंगडे 
टाकुन देई । एके ठायीं मग असों ॥ & ॥ विरोधानें पडे तुटी । कपट पोटीं नसावें ॥२॥ तुका ह्मणे तूं जाणता 
हरी । मज वेव्हारीं बोलविसी ॥३॥ 








१०८६. मुळींचा तुह्यां लागला चाळा । तो गोपाळा न संडा ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ घ्यावें त्याचें देणें चि नाहीं । 
ये चि [पं. वाहि. दे. बाहि.] वाहीं देखतसों ॥ ७ ॥ माझी तरी घोंगडी मोठी । गांडीची लंगोटी सोडिसना ॥२॥ 
तुका ह्मणे म्यां सांडिली आज्ञा | हुंगिला [पं. हुंगला.] फांसा येथुनियां ॥३॥ 











१०८७. घोंगडियास घातली मिठी । न सोडी साटी केली जीवें ॥१॥॥ ध्रु. ॥हा गे चोर धरा धांवा 
कोणी । घरांत राहाटे चहूं [पं. कोनि.] कोणी ॥ ७ ॥ नोळखवे म्यां धरिला हातीं । देहा [दे. देह्यादिप०] दीप माय 
ळाविली वाती ॥ २ ॥ [पं. न. पवे मारितो०.] न पावे धांवणे मारितो हाका | जनाचारीं तुका नागवला ॥३ ॥ 





१०८८. आतां मी देवा पांघरों काई । भिकेचे तें ही उरे चि ना ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [दे. सदेव. त. सदेंव.] सदैव 
दुबळे नेणें चोर । देखोनि सुनाट फोडितो घर ॥ ७ ॥ नाहीं मजपाज्लीं फुटकी फोडी । [पं. पांचा घोंगडी.] पांचांनीं 
घोंगडी दिली होती ॥ २ ॥ तुका ह्मणे जना वेगळे जालें । एक चि नेलें एकल्याचें ॥३॥ 











१०८९. मी माझें करित होतों जतन । भीतरिल्या चोरें घेतलें [पं. घेतली खाण. त. घेतलें खान.] खार्ने ॥१॥ 
॥ ध्रु. ॥मज आल्याविण आधीं च होता | मज न कळंतां मज [पं. मजपाशी] माजी ॥ & ॥ घोंगडे नेलें घोंगडे नेलें 
। उघडे केलें [पं. उघड चि.] उघडें चि ॥ २ ॥ तुका ह्मणे चोरटा चि जाला साव । [पं. सहज न्याय त. सहज चि न्याव.] 
सहज चि न्याय नाहीं तेथें ॥३॥ 





विषयानुक्रम 


१०९०. घोंगडे नेलें सांगों मी कोणा । दुबळें माझें [पं. नाणिती.] नोंणीत मना ॥१॥॥ध्रु. ॥पुढेंतेंमजन 
मिळे आतां । जवळी सत्ता दाम नाहीं ॥ ७ ॥ सेटे महाजन ऐका कोणी । घोंगडियाची करा शोधणी [पं. त. 
शोधनी.] ॥ २ ॥ घोंगडियाचा करा बोभाट | तुका ह्मणे जंव भरला हाट ॥३॥ 








१०९१. माझें घोंगडे पडिलें ठायीं । माग तया पायीं सांपडला ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ चोर तो भला चोर तो 
भला । पाठिसी घातला पुंडलिकें ॥ ७ ॥ चोर कुठोरि एके चि ठायीं । वेगळें पाहार्वे [दे. नलगेच कांही.] न लगे 
कांहीं ॥२॥ आणिकांचीं ही चोरलीं आधीं । माझे तयामधीं मेळविलें ॥३ ॥ आपल्या आपण शोधिलें तींहीं [पं. 
तेहि.] | करीन मी ही ते चि परी ॥४॥ तुका ह्मणे माझे हित चि जाळें । फाटकें जाउन [दे. धडकें चि आलें.] धडकें 
आलें ॥५॥ 





॥ १२ ॥ 


१०९२. सर्प भुलोन गुंतला नादा | [पं. गारुडिये फांदा घालीतसे.] गारुडियें फांदां घातलासे । हिंडवुनि पोट 
भरी दारोदारीं । कोंडुनि पेटारी [पं. पेटारी आसेरया.] असेरया ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तैसी परी मज जाली पांडुरंगा । 
गुंतलो [पं. गुतलो मी०.] तो मी गा सोडीं आतां । माझें मज कांहीं न चलेमें जालें । कृपा [पं. कृपा हे तुज०.] तुज न 
करितां ॥ ७ ॥ आविसें मीन [वे. मिनु. त. मीनु.] [त. पं. लावियेला.] लावियला गळीं । भक्ष तो गिळी ह्मणउनियां । 
काढूनि बाहेरी प्राण घेऊं पाहे । तेथे बापमाये [दे. त. बापुमाये] कवण रया ॥ २ ॥ पक्षी पिलयां [पं. पीलीया पातले. त. 
पीलिया पातले.] पातळें आशा । देखोनियां फांसा गुंते बळें । मरण नेणें [पं. तावासे धादोनि०] माया धांवोनि वोसरे । 
जीवित्व [पं. जीवित्वा नाम जाली०.] ना जालीं बाळे ॥३ ॥ गोडपणें मासी गुंतली लिगाडीं । सांपडे फडफडी [पं. 
अधिकाधिक.] अधिकाअधिक । तुका ह्मणे प्राण घेतला आज्ञा | पंढरीनिवासा धाव घालीं ॥४॥ 


१०९३. यातिहीन मज काय तो अभिमान । मानी तुज जन नारायणा ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥काय सुख मज 
तयाची हे खंती । आपुलाला घेती गुणभाव ॥ & ॥ द्रव्यामुळे [दे. पं. द्रव्यमुळे.] माथां वाहियेली चिंधी । होन 
जयामधीं होता गांठी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे जन वंदितो वेगळा । मजसी दुर्बळा काय चाड ॥३॥ 











१०९४. शीतळ साउली आमुची माउली । विठाई वोळली प्रेमपान्हा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जाऊनि वोसंगा 
रिघेन वोरस । [पं. लागेल.] लागलें तें इच्छे पीइन वरी ॥ & ॥ कृपा तनु माझी सांभाळी दुभूनि । अमृतजीवनी 
लोटलीसे ॥ २ ॥ आनंदाचा ठाव नाहीं [दे. त. माझा.] माझे चित्तीं । सागर तो किती उपमेसी ॥३ ॥ सैर जाये पडे 
तयेसी सांकडे । सांभाळीत पुढें मागें [पं. त. असे.] आस ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे चिंता कैसी ते मी नेणें । लडिवाळ 
तान्हे विठाईचें ॥५॥ 





रामचरित्र--अभंग ॥ १४ ॥ 


१०९५. रामा वनवास । तेणें [पं. वर (ओस).] वसे सर्व देश ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ केलें नामाचे जतन । समर्थ तो 
नव्हे भिन्न ॥ % ॥ वनांतरीं रडे । ऐसे पुराणीं पवाडे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे क्रषिनेम | ऐसा कळोनि कां भ्रम ॥३॥ 


१०९६. राम ह्यणे ग्रासोग्रासीं । [पं. तो जेविला०.] तो चि जेविळा उपवासी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ धन्यधन्य तें 
शरीर । तीर्थाब्रतांचें माहेर ॥ & ॥ राम ह्यणे [पं. करी धंदा«.] करितां धंदा । सुखसमाधि त्या सदा ॥२॥ राम 
ह्मणे [दे. वाटे.] वाट चाली । यज्ञ पाउलापाउलीं ॥३ ॥ राम ह्मणे भोगीं त्यागीं । कर्म न लिपे त्या अंगीं ॥४॥ 
ऐसा राम जपे नित्य | तुका ह्मणे [प. तोचि मुक्‍्त.] जीवन्मुक्त ॥५॥ 





विषयानुक्रम 


१०९७. तारी ऐसे जड । उदकावरी जो दगड ॥१॥॥ध्रु. ॥तोहान करी तें [त.तो.] काई ।कांरे 
लीन [पं. व्हाना.] नव्हां पायीं ॥ ७ ॥ सीळा [पं. सीळा होती मनुष्य०.] मनुष्य जाली । ज्याच्या चरणाचे चाली ॥२॥ 
वानरां हातीं ल॑का | घेवविली ह्मणे तुका ॥३॥ 








१०९८. राम ह्मणतां राम चि होइजे । पदीं बैसोन [पं. पद] पदवी घेइजे ॥ १ ॥ ध्रु. ॥ ऐसें सुख वचनीं 
आहे । विश्वासें अनुभव पाहें ॥ ७ ॥ रामरसाचिया चवी | आन रस रुचती केवीं ॥२ ॥ तुका ह्मणे चाखोनि 
सांगे ।॥मज अनुभव आहे अंगें ॥३॥ 


१०९९. रामराम उत्तम अक्षरें । कंठीं धरिलीं आपण झांकरें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कैसीं तारक उत्तम तिहीं 
[लोकी । हाळ हाळ०.] लोकां । हळाहळ ज्ञीतळ केलें शिवा देखा ॥ ७ ॥ हा चि मंत्र उपदेश भवानी । तिच्या 
चुकल्या गर्भादियान ॥ २ ॥ [दे. जुन्हाट.] जुनाट नागर नीच नवें । तुका ह्मणे म्यां धरिलें जीवें भावें ॥३ ॥ 














११००. राम ह्मणतां तरे जाणता अणतां । हो का यातिभलता कुळहीन ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ राम ह्मणतां न 
लगे आणीक सायास । केले महा दोष तेही जळती ॥ & ॥ राम [पं. ह्मणती.] ह्मणे तया जवळी नये भूत । कैचा 
यमदूत ह्मणतां राम ॥ २ ॥ राम ह्मणतां तरे भवसिंधुपार । चुके वेरझार ह्मणतां राम ॥३ ॥ तुका ह्मणे हें [त. हे 
तों सुखाचें.] सुखाचे साधन । सेवीं अमृतपान एका भावें ॥४॥ 





११०१. पैल आला राम रावणासी सांगती । काय निदसुरा निजलासी भूपति ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥अवघे 
ल॑केमाजी जाले रामाचे दूत । व्यापिले सर्वत्र बाहेरी भीतरी आंत ॥ % ॥ अवघे अंगलग तुझे वघियेळे वीर । 
होई शरणागत किंवा युद्धासी सादर ॥ २ ॥ तुका ह्मणे एक्या भावें [पं. रामासी.] रामेसी भेटी । करूनि घेई [पं. 
आतांया या संमधेसी-] आतां संवंघेसी तुटी ॥३॥ 


११०२. समरंगणा आला । रामें रावण देखिला ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कैसे भीडतील दोन्ही । [पं. नावे.] नांव 
सारुनियां रणीं ॥ ७ ॥ प्रेमसुखार्चे संधान । बाणें निवारिती बाण ॥ २ ॥ [पं. तुकास्वामी.] तुकयास्वामी रघुनाथ । 
वर्म जाणोनि केली मात ॥३॥ 


११०३. केला रावणाचा वध । अवघा तोडिला संबंध ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ल॑काराज्यें [लंकाराज्य.] बिभीषणा | 
केली चिरकाळ स्थापना ॥ ७ ॥ औदार्याची [वे. त. उदार्याची.] सीमा । काय वर्णू रघुरामा ॥ २॥ तुका ह्मणे माझा 
दाता । रामे सोडविली सीता ॥३॥ 


११०४. रामरूप केली । [राम.] रामें कौसल्या माउली ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ राम राहिला मानसीं । ध्यानीं 
चिंतनीं जयासी । राम होय त्यासी । संदेह [त. पं. नाहीं भरवसा.] नाहीं हा भरवसा ॥ % ॥ अयोध्येचे लोक । राम 
जाळे सकळीक ॥ २ ॥ स्मरतां जानकी । रामरूप जाले [त. ककी.] कपि ॥३ ॥ रावणेसी ल॑का | राम आपण 
झाला देखा ॥४ ॥ ऐसा नित्य राम ध्याय | तुका वंदी त्याचे पाय ॥५॥ 


११०५. आनंदले लोक नरनारी परिवार | शंखभेरीतुरें [पं. « तुरें यायावाद्याचे-.] वाद्यांचे गजर ॥१ ॥ ॥ ध्रु. 


॥ आनंद [पं. “आनंद जाला अयोध्येसी” हें ध्रुपद पूर्वी असून “आनंदले लोक” हे पहिले कडवें मागून आहे.] जाळा अयोध्येसी आले 
रघुनाथ । अवघा जयजयकार [दे. त. जेजेकार.] आळंगिला [पं. भरथ.] भरत ॥ ७ ॥ करिती अक्षवाणें ओवाळिती 


विषयानुक्रम 





रघुवीरा । लक्ष्मीसहित लक्ष्मण दुसरा ॥ २ ॥ जालें रामराज्य आनंदलीं सकळें । तुका ह्मणे गाईवत्सें 
नरनारीवाळें ॥३॥ 


११०६. जालें रामराज्य काय उणें आह्यांसी । धरणी धरी पीक [त. पिका.] गाई वोळल्या होसी ॥१ ॥॥ 
ध्रु. ॥ राम वेळोवेळां आह्यी गाऊं ओविये । दळितां कांडितां जेवितां गे बाइये ॥ ७ ॥ स्वप्नीं ही दुःख कोणी न 
देखे डोळां । नामाच्या गजरें भय सुटलें काळा ॥२ ॥ तुका ह्मणे रामें सुख दिलें [त. प. दिधले.] आपुलें । तयां 
गर्भवासी येणें जाणें खुंटले ॥३॥ 





११०७. अहल्या जेणें तारिली रामें । गणिका परलोका नेली नामें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ रामहरे रघुराजहरे | 
रामहरे महाराजहरे ॥ ७ ॥ कंठ ज्ञीतळ जपतां शूळपाणी । राम जपतां [पं. जपे.) अविनाशभवानी [दे. अविनाश 
भवाणी.] ॥ २ ॥ तारकमंत्रश्रवण काशी । नाम जपतां वाल्मीक त्रद्चषि ॥ ३ ॥ [त. राममंत्र जप वीज मंत्र» पं. राम जपे बीज०. 
दे. नाम जपें बीज मंत्र] नामजप वीजमंत्र नळा । सिंधु तरती ज्याच्या प्रतापे शिळा ॥४ ॥ नामपज जीवन मुनिजना 
। तुकयास्वामी रघुनंदना ॥५॥ 





११०८. मी तों अल्प मतिहीन [पं. मतिहीन.] | काय वर्णू तुझे गुण । उदकीं तारिले पाषाण । हें महिमान 
नामाचे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ नाम चांगलें चांगलें । माझे कंठीं राहो भळें । कपिकुळ उद्धरिलें । मुक्‍त केलें राक्षसां ॥ 
 ॥ द्रोणागिरि कपिहातीं । आणविला सीतापती । थोर केली ख्याति । भरतभेटीसमयीं ॥ २ ॥ शिळा होती 
मनुष्य जाली । थोर कीर्ति वाखाणिली । ल॑का दहन केली । हनुमंते काशानें ॥३ ॥ राम जानकीजीवन । 
योगियांचें निजध्यान । राम राजीवळोचन तुका चरण वंदितो ॥४॥ 








॥ १४ ॥ 


श््लळोकरूपी अभंग- ॥ ६ ॥ 





११०९. तुजवांचुनी मागणें काय कोणा । महीमंडळीं विश्वव्यापकजना । जीवभावना पूरवूं कोण जाणे 
। तुजवांचुनी होत कां रावराणे ॥ १ ॥ नसे मोक्षदाता तिहींमाजि लोकां । भवतारकु तूजवांचुनि एका । मनीं 
मानसीं चिंतितां रूपनाम । पळे पाप ताप भये [त. नासे काम.] नास काम ॥२ ॥ हरी नाम हें. साच तूझें पुराणीं । 
हरीहातिर्चे काळगर्भादियोनी । करूं मुखवाणी कैसी देशधडी । तुजवांचुनि वाणितां व्यर्थ गोडी ॥३ ॥ 
भवभंजना व्यापका [दे. व्यापक] लोक तिन्ही । तुज वाणितां श्रमला शेोषफणी | असो भावें जीव तुझ्या सर्व पायीं । 
दुजें मागणें आणीक व्यर्थ कांई ॥ ४ ॥ दिनानाथ हे साक्ष तूझी जनासी । दिने तारिलीं पातकी थोर दोषी । 
तुका राहिला पार्यि तो राख देवा । असें मागतसे तुझी चरणसेवा ॥५॥ 














१११०. उभा भींवरेच्या तिरीं राहिलाहे । असे सन्मुख दक्षिणे मूख वाहे । महापातकांसी पळ कांप थोर 
। कैसे गर्जती घोष हे नामवीर ॥ १ ॥ गुणगंभीर हा धीर हास्यमुख । वदे वदनीं अमृत सर्वसुख । लागलें 
मुनिवरां [दे. मुनिवरां गोड.] हें गोड चित्तीं । देहभावना तुटलियासि खंती ॥२॥ ठसा घातला ये भूमिमाजी थोर । 
इच्छादाना हा द्यावयासी उदार । जया वोळगती सिद्धि सर्वठायीं । तुझे नाम हें चांगलें गे विठाई ॥३॥ असे 
उघडा हा विटेवरि उभा । कटसूत्र हें धरुनि भक्तिलोभा । पुढें वाट दावी भवसागराची । विठो माउली हे 
सिद्धसाधकांची ॥४ ॥ करा वेगु हा धरा पंथ आधीं । जया पार नाहीं सुखा तें च साधीं । ह्मणे तुका पंढरीस सर्व 
आलें । [दे.आस.] असे विश्व हें जीवनें त्याचि ज्यालें ॥५॥ 














विषयानुक्रम 


११११. धना गुंतलें चित्त माझें मुरारी । मन घेउनी हिंडवी दारोदारीं । मरे हिंडतां न पुरे यासि कांहीं । 
मही ठेंगणी परी तें तृप्त नाहीं ॥१ ॥ न दिसे शुद्ध पाहातां निजमती । पुढें पडिलों इंद्रियां थोर घातीं । जिवा 
नास त्या संगती दंड वेडी । हरी शीघ्र या दृष्टसंगासि [“दृष्ट* हा शब्द “दुष्ट” याबद्दल आढळतो. याचें कारण “दुष्ट” याचा अपभ्रंश 
दुष्ट”; आणि त्याचा “दृष्ट” असा झाला आहे.] तोडीं ॥ २ ॥ असीं आणिकें काय सांगों अनंता । मोहो पापिणी 
दृष्टमायाममता [“दृष्ट" हा शब्द “दुष्ट” याबद्दल आढळतो. याचे कारण “दुष्ट” याचा अपभ्रंश "द्रुष्ट*; आणि त्याचा “दृष्ट” असा झाला आहे. ] | 
क्रोध काय [त. काम हा यातना.] यातना थोर करी । तुजवांचुनी सोडवी कोण हरी ॥ ३ ॥ निज देखतां निज [त. हें.] 
हे दूरि जाये | निद्रा आळस दंभ या भीत [दे. आहे.] आहें । तयां वस्ति देहीं नको देउं देवा । तुजवांचुनी आणिक 
नास्ति हेवा ॥४ ॥ करीं घात पात शंका लाज थोरी । असे सत्य भाव बहू भक्ति दूरी । नको मोकळूं दीनबंधु 
अनाथा । तुका वीनवी ठेवुनी पार्यि माथा ॥५॥ 











१११२. पैल सांवळे तेज पुंजाळ कैसें । सिरीं तुर्बिळीं साजिरीं मोरवीसें [मोर पीसें?] । हरे त्यासि रे 
देखतां ताप माया । भजा रे भजा यादवा [दे. यादव. त. “यादवा' असतां 'यादव' केलें आहे.] योगिराया ॥१ ॥ जया 
कामिनी लुब्धल्या सहरञसोळा । सुकुमार ह्या गोपिका दिव्य बाळा । शोभे मध्यभागीं कळा चंद्रकोटी । रुपा 
मीनली साजिरी माळकंठीं ॥ २ ॥ [त. “असे” शब्द नवा घातला आहे तो दे. नाहीं.] असे यादवां श्रेष्ठ हा चक्रपाणी । [त. 
तया.] जया वंदिती कोटि तेहतीस तीन्ही । महाकाळ हे कांपती दैत्य ज्यासी । पाहा सांवळें रूप हें पापनासी ॥ 
३ ॥ कसीं पाउलें साजिरीं कुंकुमाचीं । कसी वीट हे लाधली दैवांची [त. दइवाची.] ॥ जया चिंतितां अग्नि हा 
शांति नीवे | धरा मानसीं आपला देहभाव ॥ ४ ॥ [त. मनी.] मुनी देखतां मूख हें चित्त ध्याय । देह मांडला भाव हा 
बापमाय । तुक्या लागलें मानसीं देवपीसें । चित्त चोरटें सांबळे रूप कैसें ॥५॥ 














१११३. असे नांदतु हा हरी सर्वजीवीं । असे व्यापुनी अग्नि हा काष्ठ तेवीं । घटीं बिंबळें विंव हें 
ठायिठायीं । तया संगती नासु हा त्यासि नाहीं ॥१॥ तन वाटितां क्षीर हें होत नाहीं । पश्रू भक्षितां पालटे तें चि 
देहीं । तया वर्म तो जाणता एक आहे । असे व्यापक व्यापुनी अंतर्बाहे ॥ २ ॥ फळ कर्दळीं सेवटीं येत आहे । 
असे शोधितां पोकळीमाजि काये | धीर नाहीं तें [दे. त्ये.] वाउगें धीग जालें । फळ पुष्पना [दे. यत्न व्यर्थ.] यत्न ते 
व्यर्थ गेळे ॥३॥ असे नाम हें दर्पणें सिद्ध केलें । असे बिंब तें या मळा [दे. आहे.] आड ठेलें । [दे. त. कैसें.] कसें 
शुद्ध नाहीं दिसे माजिरूप । नका वाढवूं सीण हा पुण्यपाप ॥ ४ ॥ करा वर्म ठावें नका सोंग वांयां । तुका 
वीनवीतो पडों काय पायां । तुज पुत्र दारा धन वासना हे । मग ऊरलळलें शेवटीं काय पाहें ॥५॥ 














१११४. मना सांडि हे वासना दुष्ट खोडी | मती मानसीं एक हे व्यर्थ गोडी । असे हीत माझें तुज कांहीं 
एक । धरीं विठ्ठलीं प्रेम हें पार्यि सृख ॥१ ॥ ऐसा सर्वभावे तुज शरण आलों । देहदुःख हें भोगितां फार भ्यालों । 
भवतारितें दूसरे नाहिं कोणी । गुरु होत कां देव तेहेतीस तीन्ही ॥२॥ जना वासना हे धना थोरि आहे । तुज 
लागली संगती ते चि सोये । करीं सर्व संगी परि त्यागु ठायीं । तुका विनवीतो मस्तक ठेवुनि पायीं ॥३॥ 





॥६॥ 


१११५. सुटायाचा [पं. सुटायाचे कांहीं करितों उपाय ।.] कांहीं पाहातों उपाय । तों हे देखें पाय गोवियेले ॥१ 
॥॥ ध्रु. ॥ ऐसिया दुःखाचे सांपडलों संदी [पं. संधी.] । हारपली बुद्धि वळ माझें [पं. प्रारब्ध क्रियामाण संताचे.] प्रारब्ध 
क्रियमाण संचिताचें । वोढत ठायींचें आलें साचें ॥२ ॥ विघिनिषेधाचे सांपडलों चपे । [पं. एका एक.] एकें एक 
ळोपे निवडेना [त. सांपडेना.] ॥ ३ ॥ सारावें तें वाढे त्याचिया चि अंगें । तृष्णेचिया संगें दुःखी जालों ॥४ ॥ तुका 
ह्मणे आतां करीं सोडवण । सर्वशक्तिहीन जालों देवा ॥५॥ 











विषयानुक्रम 


१११६. भय वाटे पर । न सुटे हा संसार ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसा पडिलों [पं. काकरणी.] कांचणी । करीं धांवा 
ह्मणउनी ॥ ७ ॥ विचारितों कांहीं । तों हें मन हातीं नाहीं ॥२॥ तुका ह्मणे देवा । येथें न पुरे रिघावा ॥३॥ 








१११७. येगा [पं. यगा येगा.] येगा पांडुरंगा । घेई उचलुनि वोसंगा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसी असोनियां वेसी । 
दिसतों मी परदेसी ॥ ७ ॥ उगवूनि गोवा । सोडवूनि न्यावें देवा ॥ २ ॥ तुज आड कांहीं । बळ करी ऐसें नाहीं ॥ 
३॥ तुका ह्मणे हृषीकेशी । काय उञ्लीर [दे. लाविसी.] लाविळासी ॥४ ॥ 








१११८. माझी विठ्ठल माउली । प्रेमपान्हा [दे. प्रेमे पान्हा..] पान्हायेली ॥ १ ॥ ।. ध्रु. ॥ [दे. त. कृवाळूनि.] 
कुर्वाळूनि लावी स्तनीं । न वजे दुरी जवळूनि ॥ ७ ॥ केली पुरवी आळी । नव्हे निष्ठुर कोंवळी ॥२॥ तुका 
ह्मणे घांस । मुखीं घाली ब्रह्मरस ॥३॥ 








१११९. आह्मी उतराई । भाव निरोपूनि पायीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तुह्यी पुरवावी आळी । करावी [पं. करविती 
लडवाळीं] ते लडिवाळीं ॥ ७ ॥ आमचा हा नेम । तुह्यां उचित हा धर्म ॥२॥ तुका ह्मणे देवा । जाणों सांगितली 
सेवा ॥३॥ 


११२०. केलें पाप जेणें दिलें अनुमोदन [दे. त. पं. आन्मोदन.] | दोघांसी पतन [दे. त. सारिके चि.] सारिखें चि 
॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ विष नवनीता विष करी संगें । दुर्जनाच्या त्यागें सर्व हित ॥ ७ ॥ देखिले ओढाळ निघालिया 
सेता । टाळावें निमित्ता [दे. त. निमित्या.] थैक ह्यूण ॥२ ॥ तुका ह्मणे जोडे केल्याविण कर्म । देखता [त. नेणती तो.] 
तोश्रमनमनितां॥३॥ 








११२१. विठ्ठल गीतीं विठ्ठल चित्तीं । विठ्ठल विश्रांति भोग जया ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ विठ्ठल आसनीं विठ्ठल 
शयनीं । विठ्ठल भोजनीं ग्रासोग्रासीं ॥ ७ ॥ विठ्ठल [दे. जागृतिस्वप्नी सुषुप्ति.] जागृतिस्वप्नसुषुप्ती । आन दुजें 
नेणती विठ्ठलेंविण ॥ २ ॥ भूषण अळंकार सुखाचे प्रकार । विठ्ठल [पं. विठ्ठलीं.] निर्धार जयां नरां ॥३॥ तुका 
ह्मणे ते ही विठ्ठल चि जाले । संकल्प मुराले दुजेपर्णे ॥४॥ 





११२२. दास जालों हरिदासांचा बुद्धिकायामनेंवाचा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तेथें प्रेमाचा सुकाळ । 
टाळमृदंगकल़्लोळ [पं. कल्होळ.] | नासे दृष्टबुद्धि सकळ । समाधि हरिकीर्तनीं ॥ ७ ॥ ऐकतां हरिकथा । भक्ति 
लागे त्या अभक्तां ॥२ ॥ देखोनि कीर्तनाचा रंग | कैसा उभा पांडुरंग ॥३ ॥ हें सुख ब्रह्मादिकां | [पं. नाहीं नाहीं 
ह्मणे तुका.] ह्मणे नाहीं नाहीं तुका ॥४॥ 


११२३. गति अधोगति [पं. मनाची हे युक्‍ति.] मनाची युक्ति । मन लावीं एकांतीं साधुसंगें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
जतन करा जतन करा | धांवतें सैरा ओढाळ तें ॥ ७ ॥ मान अपमान मनाचें लक्षण | लाविलिया ध्यान तें चि 
करी ॥२॥ तुका ह्मणे मन उतरी भवसिंधु । मन करी बंधु [त. बाधु.] चौर्‍्याशीचा ॥३ ॥ 


११२४. पंढरीस दुःख न मिळे ओखदा । प्रेमसुख सदा सर्वकाळ ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पुंडलिकें हाट 
भरियेली पेंठ । अवघें वैकुंठ आणियेळें ॥ ७ ॥ उदमासी [पं. उदिमासी.] तुटी नाहीं कोणा हानि | घेऊनियां धणी 
लाभ घेती [त. देती. पं. येती.] ॥ २ ॥ पुरलें देशासी भरलें सिगेसी । अवघी पंचक्रोशी दुमदुमीत ॥३ ॥ तुका ह्मणे 
संतां लागलीसे धणी ॥ बैसळे राहोनि पंढरीस ॥४॥ 





विषयानुक्रम 





११२५. द्वारकेचे केणे आलें या चि ठाया । पुढें भक्‍तराया चोजवीत ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ गोविळें विसारें माप 
केलें खरं । न पाहे माघारें अद्यापवरी ॥ & ॥ वैष्णव मापारी नाहीं जाली [दे. त. सळ.] सळे । पुढें ही न कळे पार 
त्याचा ॥२॥ लाभ जाला त्यांनीं धरिला [पं. धरिला विचार । अहिक्य.] तो विचार । आद्दिक्य परत्र सांटविळें ॥३॥ 
तुका ह्मणे मज मिळाली मजुरी । विश्वास या घरीं संतांचिया ॥४॥ 





११२६. सुरवर येती तीर्थे नित्यकाळ । पेंठ त्या निर्मळ चंद्रभागा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ साक्षभूत नव्हे 
सांगितली मात । महिमा अत्यद्भुत [पं. न वर्णवे.] वर्णवेना ॥ ७ ॥ पंचक्रोशीमाजी रीघ [दे. त. रीग.] नाहीं दोषा । 
जळती आपैसा अघोर ते ॥ २ ॥ निर्विषय नर चतुर्भुज नारी । अवघा घरोघरीं ब्रह्मानंदु ॥३॥ तुका ह्मणे ज्यापें 
नाहीं पुण्यलेश । जा रे पंढरीस घेई कोटि ॥४ ॥ 





११२७. विचार नाहीं नर खर तो तेसा । वाहे ज्ञान पाठी भार लगड तैसा [पं. जेसा.] ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
वादावाद करणें त्यासी तों च वरी । गुखाडीची चाड सरे तों च वाहेरी ॥ % ॥ सौभाग्यसंपन्न हो कां वृद्ध [पं. 
प्रतिष्ठा.] प्रतिष्ठ । चिकरूनि [पं. विकरूनि.] सांडी पायां लागली ते विष्ठ [पं. विष्ठा.] ॥ २ ॥ नाहीं याति कुळ फांसे 
ओढी तयासी । तुका ह्मणे काय मुद्रासोंग जाळिसी ॥३॥ 





११२८. देव होसी तरी आणिकांतें [त. अणिकासी.] करिसी । संदेह येविज्रीं करणें न लगे ॥१ ॥ दुष्ट 
होसी तरी अणिकांतें करिसी । संदेह येविशीं करणें न लगे ॥२॥ तुका ह्मणे जें दर्पणीं बिंबळें | तें तया वाणलें 
निश्चयेसीं ॥३॥ 











११२९. कलिधर्म मागें सांगितलें संतीं । आचार सांडिती द्विजलळोक ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥तेचि कळों आतां 
येतसे प्रचिती । अधर्मा टेंकती धर्म नव्हे ॥ ७ ॥ तप व्रत करितां लागती सायास | पाळितां पिंडास गोड वाटे ॥ 
२ ॥ देव ह्मणऊनी न येती देऊळा । संसारा वेगळा तरी कां नव्हे ॥३॥ तुका ह्मणे मज धरितां गुमान । ऐसे 
कोणी जन नरका जाती ॥४॥ 


११३०. नमो विष्णुविश्वरूपा मायबापा । अपरा अमुपा पांडुरंगा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ विनवितों रंक दास मी 
सेवक । वचन तें एक आइकावें ॥ ७ ॥ तुझी स्तुति वेद करितां भागला । निवांत चि ठेला नेति नेति ॥ २ ॥ [पं. 
क्र्षि मुनि सिद्ध बहुत कविजन । वार्णिता तुझे गुण०.] क्रद्षषि मुनि बहु सिद्ध कविजन । वर्णितां ते गुण न सरती ॥३॥ तुका 
ह्मणे तेथें काय माझी वाणी । जे तुझी वाखाणी कीर्ती देवा ॥४॥ 














११३१. अंतरींचा भाव जाणोनियां गुज | तैसें केळें काज पांडुरंगा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ घातळें वचन न पडे 
चि खालीं ॥ तूं आह्यां माउली अनाथांची ॥ ७ ॥ मज याचकाची पुरवावी आशा | पंढरीनिवासा मायबापा ॥ २ 
॥ नाशिली [पं. नाक्लली.] आशंका माझिया जीवाची । उरली भेदाची होती कांहीं ॥३॥ तुका ह्मणे आतां केलां मी 
निर्भर | गाईन अपार गुण तुझे ॥४॥ 





११३२. उदार कृपाळ अनाथांचा नाथ ऐकसी [पं. ऐकसील.] मात हरणागतां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सर्व भार 
माथां चालविसी त्यांचा । अनुसरलीं [पं. अनुसरे.] वाचा काया मने ॥ ७ ॥ पाचारितां उभा राहासी जवळी । 
पाहिजे ते काळीं पुरवावे ॥२॥ चालतां ही पंथ सांभाळिसी वाटे । वारिसील कांटे खडे हातें ॥३ ॥ तुका ह्मणे 
चिंता नाहीं तुझ्या दासां । तूं त्यांचा कोंवसा सर्वभावे ॥४॥ 











विषयानुक्रम 


११३३. काय कीर्ती करूं लोक दंभ मान । दाखवी चरण तुझे मज ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥मज आतां ऐसें नको 
करूं देवा । तुझा दास जावा वांयां विण होइल थोरपण जाणीवेचा भार । [पं. दुऱ्हावेन.] दुरावेन दूर तुझ्या [दे. त. 
तुझा.] पायीं ॥ २ ॥ अंतरींचा भाव काय कळे लोकां । एक मानी एकां देखोवेखीं ॥३ ॥ तुका ह्मणे तुझे पाय 
आतुडती । [पं. त्या.] ते मज विपत्ति गोड देवा ॥४॥ 








११३४. मानावया जग व्हावी द्रव्यमाया । [पं. हे नाहीं माझिया.] नाहीं हे माझिया जीवा चाड ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
तुझ्या पायांसाटीं केली आराणूक । आतां कांहीं एक नको दुजें ॥ ७ ॥ करूनियां कृपा करीं अंगीकार | न [पं. 
लावीं.] लबीं उसीर आतां देवा ॥२ ॥ नव्हे साच कांहीं कळो आलें मना | ह्मणोनि वासना आवरिळी ॥३ ॥ तुका 
ह्मणे आतां मनोरथ सिद्धी । माझे कृपानिधी पाववावे ॥४॥ 











११३५. [पं. आतां सर्वभावे हा माझा निर्धार.] आतां माझा सर्वभावे हा निर्धार । न करीं विचार आणिकांसी ॥१ 
॥॥ ध्रु. ॥ सर्वभावे नाम गाईन आवडी । सर्व माझी जोडी पाय तुझे ॥ ७ ॥ लोटांगण तुझ्या घालीन अंगणीं । 
पाहीन भरोनि डोळे मुख ॥ २ ॥ निर्लज़ञ होऊनि नाचेन रंगणीं । येऊं नेदी मनीं शंका कांहीं ॥३ ॥ अंकित 
अंकिला दास तुझा देवा । संकल्प हा जीवा तुका ह्मणे ॥४॥ 








११३६. जनीं जनार्दन ऐकतों हे मात । [पं. केसा हा वृत्तांत०.] कैसा तो वृत्तांत न कळे आह्यां॥१॥॥ध्रु. ॥ 
जन्म जरा मरण कवण [त. कोण.] भोगी भोग । व्याधि नाना रोग सुखदुःखें [पं. सुख दुःख.] ॥ ७ ॥ [पं. पापपुण्य.] 
पापपुण्यें शुद्धाशुद्ध [त. आचरण । हें कोणा०.] आचरणें । [पं. कीं कोणा.] हीं कोणांकारणें कवणें केलीं ॥२॥ आह्यां 
मरण नाश तूं तंव अविनाश । कैसा हा विश्वास साच मानूं ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे तूं चि निवडीं [पं. हे.] हा गुढार । 
दाखवीं साचार तेंचि मज ॥४॥ 





११३७. यथार्थ वाद सांडूनि उपचार । बोलती ते अघोर भोगितील ॥ १ ॥ चोरा धरितां सांगे 
कुठोऱ्याचें नांव [पं. कुटार्‍याचे-.] । दोघांचे ही पाव हात जाती ॥ २ ॥ तुका ह्मणे असे पुराणीं निवाड । माझी हे 
बडबड नव्हे कांहीं ॥३॥ 





११३८. धीर तो कारण [दे. त. साहे.] साह्य होतो नारायण । नेदी होऊं सीण वाहों चिंता दासांसी ॥१॥ 
॥ ध्रु. ॥ सुखें करावें कीर्तन हर्षे गावे हरिचे गुण । वारी सुदर्शन आपण चि कळिकाळ ॥ ७ ॥ जीव वेची माता 
बाळा जडभारी होतां । तो तों नव्हे दाता प्राकृतां यां सारिखा ॥२ ॥ हें तों माझ्या अनुभवें अनुभवा आलें जीवें । 
तुका ह्मणे सत्य व्हावे आहाच नये कारणा ॥३॥ 











११३९. पुढें आतां कैंचा जन्म । ऐसा श्रम वारेसा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सर्वथाही फिरों नये । ऐसी सोय 
लागलिया ॥ ७ ॥ पांडुरंगा ऐसी नाव । तारूं भाव असतां ॥ २ ॥ तुका ह्मणे [पं. चुकवी.] चुकती बापा । पुन्हा 
खेपा सकळा ॥३॥ 





११४०. [दे. त. दुद.] दुध दहीं ताक पंश्ूचें पाळण । त्यांमध्यें कारण घृतसार ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ हें चि वर्म 
आह्यां भाविकांचे हातीं । ह्मणऊनि चित्तीं धरिला राम ॥ ७ ॥ लोहो कफ गारा अग्नीचिया काजे । येऱ्हवी तें 
ओझें कोण वाहे ॥२॥ तुका ह्मणे खोरीं पाहारा जतन । जोंवरि हें धन [पं. हाता.] हातीं लागे ॥३॥ 





विषयानुक्रम 





११४१. वीर विठ्ठलाचे गाढे । कळिकाळ पायां पडे ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ करिती घोष [दे. त. जेजेकार.] 
जयजयकार | जळती दोषांचे डोंगर ॥ ७. ॥ [पं. दया क्षमा शांति०.] क्षमा दया शांति | वाण [दे. अभंग ते हाती.] अभंग 
हे हातीं ॥२॥ तुका ह्मणे बळी | ते चि एक भूमंडळीं ॥३॥ 





११४२. ऐकें [पं. आयीक.] रे जना तुझ्या स्वहिताच्या खुणा | पंढरीचा राणा मनामाजी स्मरावा ॥१॥॥ 
ध्रु. ॥ मग कैचें रे बंधन वाचे गातां नारायण । भवसिंधु तो जाण ये चि [वे. तरी.] तीरीं सरेल ॥ ७ ॥ दास्य 
करील कळिकाळ बंद [पं. वध.] तुटेल मायाजाळ । होतील सकळ रिद्धिसिद्धी ह्मणियारीं ॥२॥ सकळशास्त्रांचे 
सार हें वेदांचें गव्हर । पाहातां विचार हा चि करिती पुराणें ॥ ३ ॥ ब्राह्मण [दे. त. पं. क्षेत्री.] क्षत्रिय वैय शूद्र [पं. 
चांडाळांही अधिकार.] चांडाळां आहे अधिकार । [पं. ख्रिया बाळें..] बाळें नारीनर आदि करोनि वेश्या ही ॥४॥ तुका 
ह्मणे अनुभवें आह्मीं पाडियलें ठावें । आणीक ही दैवें सुख घेती भाविकें ॥५॥ 











११४३. न करीं तळमळ राहें रे निश्चळ । आहे [पं. “हा” शब्द नाहीं.] हा कृपाळ स्वामी माझा ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
अविनाश सुख देईल निर्वाणी | चुकतील खाणी चौऱ्याशीच्या ॥ ७ ॥ आणिकियां जीवां होईल उद्धार । ते ही 
उपकार घडती कोटि ॥ २ ॥ [ऐहिक्य असें असावे.] आहिक्‍्य परत्रीं होसील सरता | [पं. वाचे उच्चारितां रामनाम.] उच्चारीं 
रे वाचा रामराम ॥३ ॥ तुका ह्मणे सांडीं संसाराचा छंद । मग परमानंद पावसील ॥४॥ 





११४४. कां रे दास होसी संसाराचा खर । दुःखाचे डोंगर भोगावया ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मिष्टान्नाची गोडी 
जिव्हेच्या अगरीं । मसक भरल्यावरी स्वाद नेणे ॥ % ॥ आणीक ही भोग आणिकां इंद्रियांचे । नाहीं ऐसे साचे 
जवळी [पं. “काहीं” याच्याबद्दल “ही” आहे.] कांहीं ॥ २ ॥ रूप दृष्टि धाय पाहातां पाहातां । न घडे सर्वथा [आणीक.] 
आणि तृष्णा॥३ ॥ तुका ह्मणे कां रे नाशिवंतासाटीं । देवासर्वे [पं. देवासाठी.] तुटी करितोसी ॥४॥ 








११४५. बैसोनि निश्चळ करीं त्याचें ध्यान । देईल तो अन्नवसत्रदाता ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ काय आह्यां करणें 
अधिक सांचुनी । देव जाला क्र्णी पुरविता ॥ ७ ॥ दयाळ मयाळ जाणे कळवळा । हरणागतां लळा राखों 
जाणे ॥ २ ॥ [पं. न लगे सांग मागे तयासी०.] न लगे मागणें सांगणें तयासी । जाणे इच्छा तैसी पुरवी त्याची ॥३॥ 
तुका ह्मणे लेई अळंकार अंगीं | विठ्ठल हा जगीं तूंचि होसी ॥४॥ 


११४६. सोनियांचा कळस | माजी भरिला सुरारस ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ काय करावें प्रमाण । तुह्मी सांगा 
संतजन ॥ ७ ॥ मृत्तिकेचा घट । माजी अमृताचा सांट ॥२॥ तुका ह्मणे हित | तें मज सांगावें त्वरित ॥३॥ 





सेतावर--अभंग ३. 





११४७. सेत करा रे फुकाचे । नाम विठोबारायाचें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नाहीं वेठी जेवा सारा । [त. 'जाहाती' 
यावर 'जाहाजती' असा शोध घातला आहे] जाहाती नाहीं ह्मणियारा । सरिक [पं. नाहीं दुसरा] नाहीं रे दुसरा । धनी सारा 
तुझा तूं ॥ ७ ॥ जपतप नांगरणी । न लगे आटी दुनवणी [त. दुणवणी. पं. दुणवनी.] ॥ २ ॥ कर्म कुळवणी । न लगे 
धर्मपाळी दोन्ही ॥ ३ ॥ ज्ञानपाभारी ती फणी । न लगे करावी पेरणी ॥४ ॥ वीज न लगे संचिताचें । पीक 
पिकलें ठायींचें ॥५ ॥ नाहीं यमाचें चोरटें । विठ्ठल पागोऱ्याच्या नेटें ॥६॥ पीक न वजे हा भरवसा | करी 
उद्वेग [पं. उद्योग.] तो पिसा ॥ ७ ॥ [पं. दे. सराये.] सराई सर्व काळ । वांयां न वजे घटिकापळ ॥ ८ ॥ प्रेम पिकळे 
अपार । नाहीं सांटवावया थार ॥ ९ ॥ ऐसीये [पं. ऐसी.] जोडी जो चुकला । तुका ह्मणे विग त्याला ॥१० ॥ 











विषयानुक्रम 


११४८. वोणच्या [द. वोनव्या.] सोंकरीं । सेत खादलें पांखरीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तैसा खाऊं नको दगा | 
निदसुरा राहुनि जागा ॥ ७ ॥ चोरासवें वाट । चालोनि केळे तळपट ॥ २ ॥ डोळे झांकुनि राती । कृपी पडे 
दिवसा जोती ॥ ३ ॥ पोसी वांज [पं. वांझ.] गाय । तेथें कैची दुध [पं. दुधसोय.] साय ॥४ ॥ फुटकी सांगडी । तुका 
ह्मणे न पवे थडी ॥५॥ 











११४९. सेत आलें सुगी सांभाळावे चारी कोण | पिका आलें परी केळे पाहिजे जतन ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
सोंकरीं सोंकरीं विसावा [दे० तों वरा नको उभें आहे तों ॥ पं.० तो वरी उभे आहे तो ।.] तोंवरीं । नको खाऊं उभे आहे तों ॥ ७ 
॥ गोफणेसी गुंडा घालीं पागोऱ्याच्या नेटें । पळती हाहाकारें अवघीं पांखरांचीं थाटें ॥ २ ॥ पेटवूनि आगटी राहें 
जागा पालटूनि । पडिलिया [पं. मानी बळबुद्धि] मान बळ बुद्धि व्हावी दोनी ॥३ ॥ खळे [त. पं. दानी.] दानें विश्व 
सुखी करीं होतां रासी । सारा सारूनियां ज्याचे भाग देई त्यासी ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे मन नाहीं आपुलें कारण | 
निज आलें हातां भूस सांडिळे निकण॥५॥ 








॥२३॥ 


११५०. नका घालूं दुध जयामर्ध्ये सार । ताकाचे उपकार तरी करा ॥१ ॥ नेदा तरी हें हो नका देऊं 
अन्न । फुकाचे जीवन तरी पाजा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे मज सगुणाची चाड । पुरवा कोणी कोड दुर्बळार्चे ॥३॥ 





उतराधिपदें--२२. 


११५१. क्या गाऊं कोई सुननवाला | देखें तों सब जग ही भुला ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ खेलों [दे.आपणे.] आपने 
रामहिसात [दे. राम इसातें.] । जैसी वैसी करहों मात ॥ ७ ॥ काहांसे [दे. ल्यावों माधुर वाणी. त. ल्यावो मधुरावाणी.] लाऊं 
मधुरा बानी । रीझे ऐसी लोक बिरानी [दे. त. बिराणी.] ॥ २ ॥ गिरिधर लाल तो [दे. त. भावहि भुका.] भावका भुका । 
राग कला नहिं जानततुका ॥३॥ 


११५२. छोडे [त. “छोडे” हा शब्द नाहीं. दे. बाहेर नवीन घातला आहे.] धन मंदिर बन बसाया | मांगत [दे. टूका.] 
ठटुका घरघर खाया ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ तीनसों हम करवों सलाम | [दे. ज्या मुखे.] ज्यामुख बैठा राजाराम ॥ ७ ॥ [पं. 
तुलसीकी माला.] तुलसीमाला बभूत चऱ्हावे । हरजीके गुण निर्मल गावे ॥२ ॥ कहे तुका जो साई हमारा । 
हिरनकऱ्यप [पं. जिन्हे.] उन्हे मारहि डारा ॥३॥ 





११५३. मंत्रयंत्र [पं. मंत्र तंत्र] नर्हि मानत साखी । प्रेमभाव नहिं अंतर राखी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ राम कहे 
त्याके पगहूं लागूं | देखत कपट अभिमान दुर भागूं ॥ & ॥ अधिक याती कुलहीन “नहिं [दे. ज्यानु. त. जाणु.] 
जानूं । [दे. ज्याणे त. ज्याने त. नारायण.] जाने नारायन सो [दे. प्राणी. त. प्राणी माणुं.] प्रानी मानूं ॥२॥ कहे तुका जीव [पं. 
तन धन डारूं०.] तन डारू वारी । राम उपासिंहु बलियारी [“बळिहारी;”.] ॥३ ॥ 





११५४. चुराचुराकर माखन खाया । गौलनीका [दे. त. गौळणीका.] नंद कुमर कन्हया ॥१॥॥ध्रु. ॥ 
काहे [दे. त. बडाई.] बराई दिखावत मोहि । [दे. त. पं. जाणत हुं प्रभुपणा.] जानतहुं प्रभुपना तेरा [त. तेरा खरुवाहि.] खव 
[“सब ही;” असावें.] हि ॥ ४ ॥और बात सुन उखलसुं [दे. त. उखळसुं गळा.] गला । बांधलिया आपना तूं गोपाला [दे. 
त. गोपाळा.] ॥ २ ॥ फेरत वनबन गाऊ [दे. धरावतें. पं. धरावतते.] धरावत | कहे तुकयाबंधु लकरी लेले [पं. हाते.] हात 
॥३॥ 





विषयानुक्रम 


११५५. हरिसुं मिल दे एक हि वेर । पाछे तूं फिर नावे घर ॥१॥॥ ध्रु. ॥ मात सुनो दुति [त. आवो.] 
आवे मनावन । जाया करति भर जोबन ॥ ७ ॥ हरिसुख मोहि कहिया न जाये । तब तूं बुझे [दे. आंगोपाये. पं. आगे 
पाय.] आगो पाये ॥ २ ॥ देखहि भाव कछठु पकरि हात । मिलाइ [पं. मीललई.] तुका प्रभुसात ॥३ ॥ 





११५६. क्या कहुं नहीं बुझत लोका । लिजावे जम मारत धका ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ क्या जीवनेकी पकडी 
आस । हातों लिया नहिं तेरा घांस ॥ ७ ॥ किसे दिवाने कहता मेरा । कुछ जावे तन तूं सब ल्या न्यारा [दे. प. 
०. ल्या नेरा.] ॥ २ ॥ कहे तुका तूं भया दिवाना | आपना विचार कर ले जाना॥३॥ 


११५७. कब मरू पाऊं [त. पं. चरण.] चरन तुह्यारे । ठाकुर मेरे जीवन प्यारे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जग रडे 
[*रडे” याच्या बद्दल “रोवे” असें असावें.] ज्याकुं सो मोहि मीठा । मीठा [पं. मीठा दर आनंदासाहि पैठा.] दर आनंदमाहि पैठा ॥ 
& ॥ भला पाऊं जनम [दे. ईण्हे. पं. ० पहूंजनम ईन्हे.] इन्हे बेर । बस [पं. सब.] मायाके असंग फेर ॥२॥ कहे तुका 
धन मानहि दारा | वोहि [दे. वोहिलिये गुंडलीयें. पं. गुंडली.] लिये गुंडलीया पसारा ॥३ ॥ 


११५८. दासों पाछें दौरे राम । सोवे खडा आपें मुकाम ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ प्रेमसरडी [*प्रेमरसडी” असावें.] 
बांधी [दे. त. गळे.] गळे । खैंच [पं. खैचलले उधर चेले.] चळे उधर [दे. आपणे त. आपले.] आपने जनसुं भुल न [पं. लेवे.] 
देवे। कर हि धर आघें बाट बतावे ॥ २ ॥ तुकाप्रभु दीनदयाला । वारि रे तुज पर हुं मोपाला ॥३॥ 











११५९. ऐसा कर घर आवे राम । और धंदा सब छोर हि काम ॥ & ॥ इतन गोते काहे खाता । जब तूं 
[दे. त. आपणा.] आपना भूल न होता ॥ १ ॥ अंतरजामी जानत साचा | मनका [पं. मन येक उवर वाचा] एक उपर 
बाचा ॥२ ॥ तुकाप्रभु देसबिदेस | भरिया खाळी नहि लेस ॥३॥ 





११६०. मेरे रामको नाम जो लेवे बारोंबार । [पं. याके.] त्याके पाऊं मेरे तनकी पैजार ॥ ७ ॥ हांसत 
खेलत चालत बाट । [द. त. पं. खाणा.] खाना खाते सोते खाट ॥ १ ॥ जातनसुं [पं. मजे.] मुजे कछु नहिं प्यार । 
असतेके [द. असते की नही०.] नहिं हेंदु [*हिंडु" असावें.] धेड चंभार ॥ २ ॥ ज्याका चित लगा मेरे रामको [दे. त. नाव.] 
नाम | कहे तुका मेरा चित लगा त्याके पाव ॥३॥ 


११६१. [पं. आप.] आपे तरे त्याकी कोण [पं. बडाई । आवरनकु.] बराई । औरनकुं [त. भली.] भळो नाम घराई 
॥ ७ ॥ काहे भूमि इतना भार राखे | दुभत धेनु नहि दुख चाखे ॥१ ॥ बरसतें मेघ [त. मेघा.] फलतेंहे [पं. तेही.] 
बिरखा । कोन काम आपनी [पं. उणोति. त. उण्हेति.] उन्होति रखा ॥ २ ॥ काहे चंदा सुरज खावे फेरा ।|खिन एक 
बैठन पावत घेरा ॥३ ॥ काहे परिस कंचन करे धातु । नहिं मोल तुटत पावत घातु ॥ ४ ॥ कहे तुका [पं. उपकर.] 
उपकार हि काज । सब [पं. करक रहिया.] कररहिया रघुराज ॥५॥ 











११६२. जग चले उस घाट कोन जाय । नहिं समजत फिरफिर गोते [दे. त. गोदे] खाय ॥ & ॥ नहिं 
एकदो सकल संसार । जो बुझे सो आगला [दे. त. श्वार.] स्वार ॥१ ॥ उपर [दे. त. श्वार.] स्वार बैठे [पं. कृष्णापिठ.] 
कृष्णांपीठ । नहिं बाचे कोइ जावे ळूठ ॥ २ ॥ देख हि डर फेर बैठा तुका । जोवत [पं. जावत.] मारग राम हि 
एका ॥३॥ 








११६३. भले रे भाई जिन्हें किया चीज [पं. चित्त] | आछा नहिं मिळत बीज ॥ & ॥ फीरतफीरत पाया 
सारा | मीलत [त. ० सार । मीटत ० किनार. ॥ दे. मीटत.] ळोळे धन किनारा ॥१ ॥ तीरथ बरत फिर पाया जोग | नहिं 





विषयानुक्रम 


तळलमल तुटत [दे. त. तुटति.] भवरोग ॥ २ ॥ कहे तुका मैं ताको [पं. तेकोदास. दे. त. ताको दासा.] दास । नहिं सिरभार 
चलावे [दे.त.पासा.] पास ॥३॥ 


११६४. लाल कमलि वोढे पेनाये । मोसु [पं. हरिते.] हरिथें केसें बनाये ॥ & ॥ कहे सखि तुम्हे करति 
सोर । हिरदा हरिका कठिन कठोर ॥ १ ॥ नहिं किया [*कर्‍या* असावें.] सरम कछु लाज । और सुनाठउं बहुत हे 
भाज ॥२ ॥ और नामरूप नहिं गोवलिया । तुकाप्रभु माखन खाया ॥३॥ 





११६५. राम कहो जीवना फल सो ही । हरिभजनसुं विलंब न पाई ॥ ७ ॥ कवनका मंदर कवनकी 
झोपरी । एकरामविन सब हि फुकरी ॥१ ॥ कवनकी काया कवनकी माया । एकरामबिन सब हि जाया ॥२॥ 
कहे तुका सब हि [दे. चेलण्हार. त. चेलाण्हारा. पं. चलणार.] चळनार | एकरामबिन नहिं [दे. पं. वासार.] बासारा ॥३॥ 


११६६. काहे भुला धनसंपत्तीघोर । रामराम [पं. रामनाम.] सुन गाउ हो बाप रे ॥ ७ ॥ राजे लोक सब 
[पं. कह.] कहे तूं आपना । जब काल नहीं पाया ठाना ॥ १ ॥ माया मिथ्या मनका सब धंदा । तजो अभिमान 
भजो गोविंदा ॥२॥ राना रंक डोंगरकी राई । कहे तुका [पं.कर.] करे इलाहि ॥३॥ 


११६७. काहे रोवे आगले मरना । गंव्हार तूं भुला आपना ॥ & ॥ केते [पं. तालुम नहि परे । नन्हे बरे गये हिसारे 
॥] मालुम नहिं पडे । नन्हे बडे गये सो ॥१ ॥ बाप भाई लेखा नहिं । [पं. पाछे चलनार तुंहि.] पाछें तूं हि चलनार ॥ 
२॥ काले बाल [पं. सोपत.] सिंपत [“स्वेत” असावें] भये । खबर पकडो तुका कहे ॥३ ॥ 


११६८. क्या मेरे राम कवन सुख सारा । कहकर दे पुछूं दास तुह्यारा ॥ & ॥ तनजोबनकी कोन 
बराई । ब्याधपीडादि स काटहि खाई ॥ १ ॥ कीर्त बधाऊं तों [पं. तों मन मेरा.] नाम न मेरा । काहे [पं. सुटा.] झुटा 
पछतऊं घेरा ॥२॥ कहे तुका नहिं समजत [दे. समज्यात.] मात | तुह्यारे हरन हे जोडहि [पं. जोडत हि.]. हात ॥३ 
॥ 





११६९. देखत [पं. देखो आखो० घर बारा.] आखों झुटा कोरा । तो काहे छोरा घरंबार ॥ ७ ॥ मनसुं किया 
चाहिये पाख । उपर खाक पसारा [पं. पसारा राख] ॥ १ ॥ कामक्रोधसो संसार [सबसारा.] | वो सिरभार चलावे [पं. 
चलावे खरा.] ॥ २ ॥ कहे तुका [पं. सो सन्यास छोड तनकी ही आस.] वो संन्यास | छोडे आस तनकी हि ॥३॥ 


११७०. रामभजन सब सार मिठाई । हरि संताप जनमदुख राई ॥ ७ ॥ दुधभात घृत सकरपारे [पं. 
साकरपारे.] | हरते भुक नहि अंततारे [पं. अनंत तारे.] ॥१ ॥ खावते जुग सब चलिजावे | [पं. खाट मीठापर चलावे.] 
खटमिठा फिर पचतावे ॥ २ ॥ कहे तुका रामरस जो [पं.पीवे.] पावे । वहुरि फेरा वो कबहु न खावे ॥३॥ 








११७१. [दे. बारंबार.] बारबार काहे मरत अभागी | बहुरि मरन संक्या [“संका;” असावें.] तोरेभागी [पं. मरनसे 
कया तोरे भोगी.] ये हि तन करते क्या ना होय । भजन भगति करे बैकुंठे जाय ॥ १ ॥ रामनाम मोल नहिं वेचे 
कवरि | वो हि सब माया छुरावत [पं. छुरावन सगरी.] झगरी ॥ २ ॥ कहे तुका [पं. रामनसुं..] मनसुं मिल राखो । 
रामरस जिव्हा नित्य [पं. नित.] चाखो ॥३ ॥ 


११७२. हम उदास तीन्हके [पं. तीन्हको सुनाउं त. हामदास तीन्हके सुनाहो] सुनाहो लोकां । रावणमार विभीषण 
दिई ल॑का ॥ & ॥ गोवरधन नखपर गोकुल राखा । बर्सन [पं. लगा जब महु.] लागा जव मेहुं फत्तरका ॥१ ॥ 


विषयानुक्रम 


बैकुंठनायक काल कौंसासुरका । दैत डुबाय सब मंगाय गोपिका ॥ २ ॥ स्तंभ फोड पेट चिरीया [वे. कसेपका. पं. 
कज्नपका] | कड्यपका प्रल्हाद के लियें कहे भाई तुकयाका [पं. तुकाका.] ॥३ ॥ 
॥२२॥ 


॥ सांख्या [पं. “दोहोरे” हे सदर आहे.] | ३० ॥ 


११७३. तुका बस्तर बिचारा क्या [पं. क्‍या करे ।] करे रे | अंतर भगवान होय । भीतर मैला केव मिटे 
[*भेटे;” असावे.] रे । मरे उपर धोय ॥१॥ 


११७४. रामराम [पं. कहे मन.] कहे रे मन । औरसुं नहिं काज । बहुत उतारे पार । आघे राख तुकाकी 
लाज ॥१॥ 





११७५. लोभीकें चित धन बैठे । कामीन चित काम । माताके चित पुत बैठें । [पं. तुकाके रामं.] तुकाके 
मनराम॥१॥ 


११७६. तुका पंखिबहिरन. मानुं । बोई जनावर वाग । असंतनकुं [पं. असंतकु.] संत न मानूं । जे वर्मकुं 
दाग ॥१॥ 


११७७. तुका राम बहुत मिठा रे | भर राखूं शरीर । तनकी करूं [पं. तावरी.] नावरि । उतारूं पैल तीर ॥ 
१॥ 





११७८. संतन [पं. त. सत.] पन्हयां लें खडा । राहूं ठाकुरद्वार । चलत पाछेंहुं फिरों । रज उडत लेऊं 
सीर ॥१॥ 





११७९. तुकाप्रभु [त. तुका प्रभु बडो न मानु । पं. ० नमानो.] बडो न मनूं न मानूं बडो । जिसपास बहु दाम | 
बलिहारि उस मुखकी । जिसती [दे. जीसेंती.] निकसे राम ॥१ ॥ 


११८०. राम कहे सो मुख भलारे । खाये खीर खांड । हरिबिन मुखमो घूल परी रे | क्या जनि उस 
रांड ॥१॥ 





११८१. राम कहे सो मुख भला रे । बिन रामसे वीख । आव न जानूं रमते वेरो । जब काल लगावे 
सीख ॥१॥ 





११८२. कहे तुका मैं [दे. पं.मे.] सवदा बेचूं । लेवेके तन हार । मिठा साधुसंतजन रे | मुरुखके सिर [पं. 
सीस.] मार ॥१ ॥ 





११८३. तुका दास तिनका रे | रामभजन निरास । क्या बिचारे पंडित करो रे | हात [पं. जब पसारे हात ।.] 
पसारे आस ॥१॥ 


विषयानुक्रम 


११८४. तुका प्रीत रामसुं । तैसी मिठी राख । पतंग जाय दीप [त. दीपपर.] परे रे । करे तनकी खाक ॥ 
१॥ 





११८५. कहे तुका जग भुला रे | कह्या न मानत कोय । हात परे [त. पडे.] जब कालके । मारत फोरत 
डोय ॥१॥ 


११८६. तुका सुरा नहि सबदका रे | जब कमाइ न होये । चोट [पं. « साहे जबधन.] साहे घनकि रे | हिरा 
नीवरे तोये ॥१॥ 





११८७. तुका सुरा [पं. सुर बहुत.] बहुत कहावे । लडत विरला कोये । एक पावे उंच पदवी । एक खौंसां 
जोये ॥१ ॥ 





११८८. तुका मार्‍या पेटका | और न जाने कोये | जपता कछु रामनाम | हरिभगतनकी सोये ॥१ ॥ 





११८९. काफर सोही आपण बुझे । आला दुनिया [पं. भार.] भर । कहे तुका तुम्हे सुनो रे भाई । हिरिदा 
[पं. हिरदा जिन्हका०. हिरदा जिण्हेका०.] जिन्होका कठोर ॥१ ॥ 


११९०. भीस्त [“भेस्त” असावें.] न पावे मालथी । पढीया लोक रिझाये । निचा जर्थे कमतरिण [पं. 
कमतारीण] सो ही सो फळ खाये ॥१॥ 


११९१. फल पाया तो [पं. सुख.] खुस भया । किन्होसुं [पं. किन्हे सुंनकरवे.] न करे बाद । बान न देखे 
मिरगा [पं. मिरगी ।.] रे | चित मिलाया नाद ॥१॥ 





११९२. तुका दास रामका । मनमे एक हि भाव | तोन पालटू आव | येहि तन जाव ॥१॥ 


११९३. तुका रामसुं चित बांध राखूं । तैसा [पं. आनि.] आपनी हात । धेनु बछरा छोर जावे । प्रेम न छुटे 
सात ॥१॥ 





११९४. चितसुं चित जब मिले । तब तनु थंडा होये । तुका मिलनां [पं. मिलन.] जिन्होसुं । ऐसा विरला 
कोये ॥१॥ 


११९५. चित मिले तो सब मिले । नहिं तो फुकट संग । पानी पथर [दे. त. पाथर. पं. पानी पथर येक ठोर ।. 
कोरन भिजे.] येक ही ठोर । कोरनभिगे अंग ॥१ ॥ 


११९६. तुका संगत तीन्हसें कहिये । जिन्थे सुख दुनाये । दुर्जन तेरा [पं. मुख.] मू काला । थीतो प्रेम 
घटाये ॥१॥ 


११९७. तुका मिलना तो मला । मनसुं मन मिल जाय | उपर उपर माटि घसनी । उनकि कोन बराई 
॥१॥ 


विषयानुक्रम 





११९८. तुका कुटुंब छोरे रे | लरके [पं. जोरे.] जोरों सिर गुंदाय । जबथे इच्छा नहिं मुई । तब तूं किया 
काय ॥१॥ 








११९९. तुका इच्छा मीटइ तो | काहा करे जट खाक | मथीया गोला डारदिया तो । नहिं मिले फेरन 
ताक ॥१॥ 


१२००. ब्रीद मेरे साइईंयाके [त. साईंका.] | तुका चलावे पास | सुरा सो हि लरे हमसें । छोरे तनकी आस 
॥१॥ 





१२०१. कहे तुका भला भया । हुं [पं. “हु” व “जो न” हे शब्द नाहींत.] हुवा संतनका दास । क्या जानूं केते 
मरता । जो [पं. “हुं व“जो न” हे शब्द नाहीं.] न मिटती मनकी आस ॥१॥ 





१२०२. तुका और मिठाई क्या करूं रे | पाळे बिकारपिंड । राम कहावे सो भली रुखी | [पं. माखना. त. 
माखन खीर खांड.] माखन खांडखीर ॥१ ॥ 
॥३०॥ 





१२०३. ह्यमणसी नाहीं रे संचित । न करीं न करीं ऐसी मात ॥१॥॥ ध्रु. ॥ लाहो घेई हरिनामाचा । 
जन्म जाऊं नेदीं साचा गळा [दे. गळां पडेल यमफांसा.] पडेल यमफांसीं । मग कैंचा हरि ह्मणसी ॥ २ ॥ पुरलासाटीं 
देहाडा । ऐसें न ह्मणे न ह्मणें मूढा ॥३॥ नरदेह दुबळा । ऐसें न ह्मणें रे चांडाळा ॥४ ॥ तुका ह्मणे सांगो किती 
। सेको [पं. शेखी.] तोंडीं पडेल [त. पडे.] माती ॥५॥ 





१२०४. संतांचा महिमा तो वहु दुर्गम । शाब्दिकांचें काम नाहीं येथें ॥१ ॥ बहु धड जरी जाली हौस 
गाय । तरी होईल काय कामधेनु ॥ २ ॥ तुका ह्मणे [पं. आंग.] अंगें व्हावें ते आपण । तरी च महिमान येईल कळों 
॥३॥ 








१२०५. नाहीं संतपण मिळतें [त. पं. मीळत.] हें हाटीं । हिंडतां कपाटीं रानीं वनीं ॥१ ॥ नये मोल देतां 
धनाचिया राजी । नाहीं ते आकाशीं पाताळीं तें ॥१ ॥ तुका ह्मणे मिळे जिवाचिये साटीं । नाहीं तरी गोष्टी बोलों 
नये॥३॥ 








१२०६. नामाची आवडी तो चि जाणा देव | न [पं. धरा.] धंरीं संदेह कांहीं मनीं ॥१॥॥ध्रु. ॥ ऐसें मी हें 
नाहीं बोलत नेणतां । आणोनि [दे. आनुनि. पं. जाणोनी संमता संताचिया.] संमता संतांचिया ॥ ७ ॥ नाम ह्मणे तया [पं. 
उरलें.] आणीक साधन । ऐसें हें वचन बोलों नये ॥ २ ॥ तुका ह्मणे सुख पावे या वचनीं । [पं. ज्याचे बुद्ध दोनी 
मायेबाप.] ज्याचीं शुद्ध दोन्ही मायबापें ॥३॥ 








१२०७. सुखें होतो कोठें घेतली सुती । बांधविला गळा आपुले हातीं ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ काय करूं बहु 
गुंतलों आतां । नये सरतां मागें पुढें ॥ ७ ॥ होतें गांठी तें सरलें येतां [पं. आतां] । आणीक माथां त्रह्ष्ण [पं. दे. त. 
रीण.] जाळे ॥ २ ॥ [पं. सोकरविल्याविणे.] सोंकरिळियाविण गमाविलें पिक । रांडापोरें भिके लावियेलीं ॥३॥ 
बहुतांचीं वहु घेतलीं घरें । न पडे पुरें कांहीं केल्या ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे कांहीं न धरावी आस । जावें हें सर्वस्व 
टाकोनियां ॥५॥ 


विषयानुक्रम 


१२०८. न मनावें तैसें गुरूचे वचन । जेणें नारायण अंतरे तें ॥ आड आला ह्यून [पं. ह्मणोनी.] फोडियेला 
डोळा । बळिनें आंधळा श्रुक्र केला ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ करी देव [दे. त. ते.] तरी काय नव्हे एक । कां तुह्ली पृथक 
सिणा वांयां ॥ ७ ॥ [वे. त. उलंघुनि.] उल्लंघुनियां भ्रताराची आज्ञा । अन्न त्रच्षिपत्न्या घेउनि गेल्या ॥ अवघे चि 
त्यांचें देवे केळे काज | धर्म आणि लाज राखियेली ॥ २ ॥ पितियासी [पं. पितयासी.] पुत्रे केला वैराकार । प्रल्हादें 
असुर मारविला ॥ बहुत विघ्ने केलीं तया [पं. आड आड.] आड । परि नाहीं केवाड सांडियेळा ॥ ३ ॥ गौळणी 
करिती देवाशी व्यभिचार । सांडुनी आचार भ्रष्ट होती ॥ [दे. तयां दिलें ते कोणासी नाहीं ।. त. तया दिलें तैसे कवणासी नाहीं.] 
तयांसी दिलें तें कवणासी नाहीं । अवघा अंतर्वाहीं तो [पं. हरी जाला.] चि जाला ॥ ४ ॥ देव जोडे ते [पं. तरी करावा 
अर्धर्म.] करावे अधर्म । अंतरे तें कर्म नाचरावें ॥ तुका ह्मणे हा जाणतो कळवळा । ह्मणोनि अजामेळा उद्धरिळे ॥ 
५॥ 




















१२०९. अरे गिळिलें हो संसारें । कांहीं तरि राखा खरें । दिला करुणाकरें । मनुष्यदेह [पं. संतसंग.] 
सत्संग ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ येथें न घलीं न घलीं आड । संचितसा शब्द नाड । उठाउठीं गोड [पं. कोड.] | बीर्जे बीज 
वाढवा ॥ ७ ॥ केलें ते क्रियमाण । जालें तें संचित ह्मण । [पं. प्रारध ते जाण । उरउरीत उले ते.] प्रारब्ध जाण । 
उरवरित उरलें तें ॥२ ॥ चित्त खोटें चालीवरि । रोग भोगाचे अंतरीं । रसने अनावरी । तुका ह्मणे ढुंग [पं. 
डुंडुं.] वाहे ॥३॥ 








१२१०. अग्न तापलिया काया चि होमे | तापत्रयें संतप्त होती । संचित क्रियमाण प्रारब्ध तेथें । न चुके 
संसारस्थिति । राहाटघटिका जेसी फिरतां चि राहिली । भरली [पं. जाली होती रिती.] जाती एके रितीं | [पं. एके 
रिती साधीं०.] साधीं हा प्रपंच पंचाय अग्न | तेणें पावसील निजशांती रे ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ नारायणनाम नारायणनाम 
। नित्य करीं काम जिव्हामुखें । जन्मजराव्याधि पापपुण्य तेथे । नासती सकळ ही दुःखें [पं. दुःखें रे.] ॥ ७ ॥ 
शीत उष्ण वन सेवितां कपाट । आसनसमाधी साधीं । तप तीर्थ दान व्रत आचरण । यज्ञ नाना मन बुद्धी । 
भोगाभोग तेथें न चुकती प्रकार । [पं. जन्म मरण जरा०.] जन्मजरादुःखव्याधि । साहोनि काम क्रोध अहंकार । 
आश्रमीं अविनाश [पं. साधी रे] साधीं ॥२ ॥ घोकितां अक्षर अभिमानविधि [पं. अभिमान ] । निषेध लागला पाठी । 
वाद करितां निंदा घडती दोष । होय वज्रलेपो भविष्यति । दूषणार्चे मूळ भूषण तुका ह्यणे | सांडीं मिथ्या खंती 
। रिघोनि संतां शरण सर्वभावे । राहें भलतिया स्थिती ॥३॥ 








१२११. नव्हे गुरुदास्य संसारियां । वैराग्य तरी भेणें कांपे विषयां । तैसें [दे. नाम पंढरीराया.] नाम नव्हे 
पंढरीराया । जया सायास न लगती ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ह्मणोनि गोड सर्वभावे । आंघोळी न लगे तोंड धुवावें । 
अर्थचाड जीवें । न लगे भ्यावें संसारा ॥ ७ ॥ कर्मा तंव न पुरे संसारिक । धर्म तंव [पं. तरी] फळदायक । नाम 
विठ्ठलाचें एक । नाशी दुःख भवारचें ॥२॥न लगे सांडणें मांडणे | आगमनिगमाचें देखणें । अवघे तुका [पं. ह्मणे 
येणे.] ह्मणे | विठ्ठलनामें आटळें ॥३॥ 





१२१२. नये इच्छृं सेवा स्वइच्छा जगाची । अवज्ञा देवाची घडे तेणें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ देहाचा निग्रही 
त्याचें तो सांभाळी । मग नये कळि अंगावरी ॥ ७ ॥ आपल्या इच्छा माता सेवा करी । न बाधी ते थोरी येणें 
क्षोर्भे ॥२ ॥ तुका ह्मणे सांडा देखीचे दिमाख । मोडसीचें दुःख गांड फाडी ॥३॥ 








१२१३. [त. सत्यें सत्य. पं. सत्य सत्य.] सत्य सत्यें देतें फळ । नाहीं लागत चि बळ ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ घ्यावे 
देवाचे ते पाय । धीर सकळ उपाय ॥ ७ ॥ करावी च चिंता । नाहीं [दे. त. लागती.] लागत तत्वता ॥२ ॥ तुका 
ह्मणे भावें । शरण ह्मणवितां वरवें ॥३॥ 


विषयानुक्रम 


१२१४. साधक जाले कळी । [पं. गुडगुडीची.] गुरुगुडीची लांब नळी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पचीं [पं. पडिले.] पडे 
मद्यपान | भांगभुर्का हें साधन ॥ ७ ॥ [दे. अभेदाचा.] अभेदार्चे पाठांतर । अति विषयीं पडिभर ॥ २ ॥ चेल्यांचा 
सुकाळ । पिंड दंड भंगपाळ [पं. भगपाळ.] ॥ ३ ॥ सेवा मानधन । वरे इच्छेनें संपन्न ॥४ ॥ सोंगाच्या नरकाडी । 
तुका वोडोनियां [पं. वोडोनिया.] सोडी ॥५ ॥ 











१२१५. मज पाहातां हें लटिकें सकळ । कोठें मायाजाळ दावीं देवा ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ कोणाचा कोणासीं 
न [पं.न धरवे.] धरे संबंध । आहे शुद्धबुद्ध ठायींचे ठायीं ॥ ७ ॥ [दे. काढा काढा जी० जाळ. पं. जाळ.] काढा जी आपुलें 
मोह बुंथा जाळें । नका लावूं [पं. वेड बळें.] बळे वेड आह्यां ॥ २ ॥ जीव शिव [दे. कां. ठेवियेलीं.] कांहीं ठेवियेलीं नांवें 
। सत्य तुह्मां ठावें असोनियां ॥ ३ ॥ सेवेच्या [दे. त. अभिळासें.] अभिलाषें न धरा चि विचार । आह्यां दारोदार 
हिंडविळें ॥ ४ ॥ आहे तैसें आतां कळलियावरी । परतें सांडा दुरी दुजेपण ॥ ५ ॥ तुका ह्मणे काय छायेचा 
अभिलाष । हंस पावे नाझ [त. पं. तारांगणी.] तारागणीं ॥६॥ 





१२१६. पंचभूतांचा गोंधळ । केला [पं. एके ठायीं केला मेळ .] एकेठायीं मेळ । लाविला सबळ । अहंकार 
त्यापाठीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तेथें काय मी तें माझे कोण वागवी हें ओझें । देहा केवीं रिझे । हें काळाचें भातुकें ॥ & 
॥ जीव न देखे मरण । धरी नवी सांडी जीर्ण । संचित प्रमाण । भोगा [पं. भोग बुभा अशुभाच्या .] शुभा अशञुभा ॥२॥ 
इच्छा वाढवी ते वेल । खुंटावा तो खरा बोल । तुका ह्मणे मोल । [पं. झाकेल तो पावेल .] झाकलें तें पावेल ॥३॥ 














१२१७. पुसावेंसें हें चि वाटे । जें जें भेटे तयासी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ देव कृपा करील मज । काय लाज 
राखील ॥ ७ ॥ अवघियांचा विसर जाला । हा राहिला उद्योग [त. उद्येग. दे. उदेग.] ॥ २ ॥ तुका ह्मणे चिंता वाटे 
। कोण भेटे [पं. सांगेसा.] सांगेसें ॥३॥ 





१२१८. जाळा तुह्मी माझें जाणतें मीपण । येणें माझा खुण मांडियेला ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ खादलें [पं. खादल्या 
खादले हें पचे.] पचे तरि च तें हित । ओकलिया थीत पिंड पीडी ॥ ७ ॥ तरि भलें भोगे जोडिलें तें धन । 
पडिलिया [त. खान. पं. खाण.] खाने जीवनासी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे मज तारीं गा विठ्ठला । नेणतां चि भला दास 
तुझा ॥३॥ 








१२१९. याती मतिहीन रूपें लीन दीन । आणीक अवगुण जाणोनियां ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥केला त्या विठ्ठले 
माझा अंगीकार | ऐसा हा विचार जाणोनियां ॥ ७ ॥ जें कांहीं करितों तें माझे स्वहित । आली हे प्रचित कळों 
चित्ता ॥२॥ जालें सुख जीवा आनंद अपार । परमानंदें भार घेतला माझा ॥३ ॥ तुका ह्मणे [पं. यास नामाचा.] 
यासी नांवाचा अभिमान | ह्मणोनि शरण तारी वळें ॥४॥ 








१२२०. बहु उतावीळ भक्‍तीचिया काजा । होसी केशीराजा मायबापा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तुझ्या पायीं मज 
जालासे विश्वास । ह्मणोनियां आस मोकलिली ॥ & ॥ त्रद्षि मुनि सिद्ध साधक अपार । कळला [पं. कळला हा 
विचार०.] विचार त्यांसी तुझा ॥ २ ॥ नाहीं [पं. नाज्न.] नास तें सुख दिलें तयांस । जाळे जे उदास सर्वभावें ॥३॥ 
तुका ह्मणे सुख न माये मानसीं । धरिळे जीर्वेसी पाय तुझे ॥४॥ 


१२२१. मायामोहजाळीं [दे. त. माया मोहो०.] होतों सांपडला [दे. सांपडलो.] | परि या विठ्ठला कृपा आली ॥ 
१॥॥ ध्रु. ॥ काढूनि बाहेरि ठेविलों निराळा । कवतुक डोळां दाखविलें नाचे उडे माया करी कवतुक | [दे. त. 





विषयानुक्रम 


पं. नासिवंत.] नाशवंत सुखें साच केलीं ॥ २ ॥ रडे फुंदे दुःखें कुटितील माथा । एकासी रडतां तें ही मरे ॥३॥ 
तुका ह्मणे मज वाटतें नवल । मी [दे. मी माझे बोल० पं. मी हे माझे बोल०.] माझें हे बोल ऐकोनियां ॥४ ॥ 


१२२२. देहभाव आह्मी राहिलों ठेवूनि । निवांत चरणीं विठोबाच्या ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आमुच्या हिताचा 
जाणोनि उपाव ।तो चि पुढें देव करीतसे ॥ ७ ॥ ह्मणउनी नाहीं सुख दुःख मनीं । ऐकिलिया कानीं वचनाचें 
॥२॥ जालों मी निःसंग निवांत एकला | भार त्या विठ्ठला घाळूनियां ॥३ ॥ तुका ह्मणे जालों जयाचे अंकित | 
तो चि माझे हित सर्व जाणे ॥४॥ 














१२२३. आलें फळ तेव्हां राहिलें पिकोन | जरी तें जतन होय देंठी [पं. देठी.] ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ नामें चि 
सिद्धि नामें चि सिद्धि । व्यमभिचारबुद्धि न पवतां ॥ & ॥ चालिला पंथ तो [दे. पावईल] पाववील ठाया । जरि आड 
तया नये कांहीं ॥२॥ तुका ह्मणे मध्ये पडती आघात । तेणें होय घात [दे. त. पं. हाणी.] हानि लाभ ॥३॥ 





१२२४. निरोघाचें मज न साहे वचन । बहु होतें मन कासावीस ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ह्मणऊनि जीवा न साहे 
संगति । बैसतां एकांतीं गोड वाटे ॥ ७ ॥ देहाची भावना वासनेचा संग | [त. न. साहे उबग०.] नावडे उबग आला 
यांचा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे देव अंतरे [पं. यामुळे.] ज्यामुळे । आश्ामोहजाळें [दे. त. मोहो जाळे] दुःख वाढे [पं. वाटे.] ॥ 
३॥ 





१२२५. तुजशीं संबंध [पं. संबंध तो खोटा.] चि खोटा । परता परता रे थोंटा [पं. रे. तू खोटा] ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
देवा तुझें काय घ्यावें । आप आपणां ठकावें [पं. टकावे.] जेथें मुदल न ये हातां । व्याज मरावें लेखितां ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे ऐसा | त्रिभुवनीं तुझा ठसा ॥३॥ 





१२२६. या चि हाका तुझे द्वारीं । सदा देखों त्रद्ष्णकरी [दे. रिणकरी. त. पं. रीणकरी.] ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सदा 
[दे. करिसी.] करिती खंड दंड । देवा [पं. बहुत.] बहु गा तूं लंड ॥ ७ ॥ सुखें गोविसी भोजना । लपवूनियां आपणां 
॥२ ॥ [पं. एक एक.] एके एक बुझाविसी । तुका ह्मणे ठक होसी ॥३॥ 








१२२७. आह्मी जाणों तुझा भाव । दृढ धरियेले पाव ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ फांकूं नेदूं चुकावितां । नेघों थोडें 
बहु देतां ॥ & ॥ बहुता दिसाचें लिंगाड । आलें होत होत जड ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आतां । नेघों [दे. न. नेघें.] 
सर्वस्व ही देतां ॥३॥ 








१२२८. [दे. रिण. प. त. रीण०] त्रण वैर हत्या । हे तों न सुटे नेंदितां [“न देतां" याच्या बद्दल “नेंदिता.”] ॥१ ॥ ॥ 
ध्रु. ॥ हें कां नेणां पांडुरंगा । तुह्ी सांगतसां जगा ॥ & ॥ माझा संबंध तो किती । चुकवा लोकाची फजिती ॥२ 
॥ तुका ह्मणे या चि साठीं । मज [पं. मज घेतां नये तुटी] न घेतां नये तुटी ॥३॥ 








१२२९. नाहीं मागितला । तुह्यां मान म्यां विठ्ठला ॥१॥॥ ध्रु. ॥जे हे करविली फजिती । माझी एवढी 
जना हातीं ॥ ७ ॥ नाहीं केला पोट [पं. पोटे] | पुढें घाळूनि बोभाट ॥ २ ॥ तुका ह्मणे धरूनि हात । नाहीं नेलें 
[पं. नाहीं केली दिवानांत. दे. नाहीं नेले दिवानांत.] दिवाणांत ॥३ ॥ 





विषयानुक्रम 


१२३०. तूं पांढरा स्पटिक मणी । करिसी आणिकां त्याहुनि ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ह्मणोनि तुझ्या दारा । न 
येत ठकती दातारा ॥ & ॥ तुझी ठावी नांदणूक [दे. नांदनूक.] । अवघा बुडविला लोक [पं. लौकिक.] ॥२॥ तुका 
ह्मणे ज्याचें घेसी । त्यास हें चि दाखविसी ॥३॥ 


१२३१. बोलतों निकुरें । [पं. नव्हती.] नव्हेत सलगीचीं उत्तरें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ माझे संतापळें मन । 
परपीडा ऐकोन ॥ & ॥ अंगावरि आलें । तोंवरि जाईल सोसिलें ॥२॥ तुज भक्तांची आण देवा | [पं. तरी.] 
जरि तुका येथें ठेवा ॥३॥ 





१२३२. बुद्धीचा जनिता लक्ष्मीचा पति । आठवितां चित्तीं काय नव्हे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आणिकां उपायां 
कोण वांटी मन । सुखाचे निधान पांडुरंग ॥ ७ ॥ गीत [पं. गीती गावों नाम । छंदें वाहों टाळी । त. वाहों०.] गावों नाचों छंदें 
वावों टाळी । वैष्णवांचे मेळीं सुखरूप ॥ २ ॥ अनंत ब्रह्मांडे एके रोमावळी । आह्मी केला भोळीं भावें उभा ॥३॥ 
[दे. लडिका.] लटिका हा केला संवसारसिंधु [पं. संसार] । मोक्ष खरा वंधु नाहीं पुढें ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे ज्याच्या 
नामाचे अंकित । राहिलों निश्चित [पं. निश्चित.] त्याच्या वळें ॥५॥ 











१२३३. न लगे मायेसी [पं. बाळ.] बाळें निरवावें । आपुल्या स्वभावें ओढे त्यासी ॥१॥॥ध्रु. ॥मजकां 
लागला करंणें विचार । ज्याचा जार भार त्याचे मायां ॥ % ॥ गोड धड त्यासी ठेवी न [दे. मगतां.] मागतां । 
समाधान खातां नेदी मना ॥२ ॥ खेळतां गुंतलें उमगूनी आणी । बैसोनियां स्तनीं लावी बळें ॥ ३ ॥ त्याच्या [पं. 
दुःखें पडे. (दुःखी पणें?).] दुःखेंपणे आपण खापरीं । लाही तळीं वरी होय जैसी ॥४ ॥ तुका ह्मणे देह विसरे आपुला 
।आघात तो त्याला लागों नेंदी ॥५॥ 











१२३४. ब्राह्मण तो नव्हे ऐसी ज्याची बुद्धि । पाहा श्रुतीमधीं विचारूनि ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जयासी नावडे 
[पं. नाम सकीर्तन ।] हरिनामकीर्तन । आणीक [*नर्तन” असावे.] नृत्य न वैष्णवांचे ॥ ७ ॥ सत्य त्याचे वेळे घडला 
व्यभिचार । मातेसी वेव्हार [पं. व्यवहार.] अंत्यजाचा [दे. अंतेजाचा.] ॥ २ ॥ तुका ह्मणे येथें मानी आनसारिखें । 
तात्काळ तो मुखें कुष्ठ [दे. त. पं. कुष्ट.] होय ॥३॥ 


१२३५. ब्राह्मण तो याती अंत्यंज [वे. अंतेज.] असतां । मानावा तत्वता निश्चयेसीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [वे. 
रामकृष्णें नाम उच्चारी सरळे । त. रामकृष्ण नाम०.] रामकृष्णनामें उच्चारी [पं. सरळ.] सरळें | आठवी सांवळे रूप मनीं ॥ ७ 
॥ शांति क्षमा दया अलंकार अंगीं । अभंग प्रसंगीं धेर्यवंत ॥ २ ॥ तुका ह्मणे गेल्या [दे. त. पं. शडऊर्मी.] पडऊर्मी 
अंगें । सांडुनियां मग [पं.ब्राह्मणतो.]ब्रह्मचि तो ॥३॥ 


१२३६. एक करिती गुरु गुरु | भोंवता भारु शिष्यांचा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पुंस नाहीं पाय चारी । मनुष्य परी 
कुतरीं तीं ॥ ७ ॥ परस्त्री मद्यपान । पेंडखान [पं. पेडखाण.] माजविलें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे निर्भर चित्तीं । अधोगती 
जावया ॥३॥ 





१२३७. एका पुरुषा दोघी नारी । पाप वसे [त. तया घरी.] त्याचे घरीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥पाप न लगे धुंडावें । 
लागेल तेणें [त. त्याणें] तेथें जावें ॥ ७ ॥ कांहीं दुसरा विचार । न लगे करावा चि फार ॥ २ ॥ [पं. असत्याची वाणी.] 
असत्य जे वाणी | तेथें पापाची च खाणी ॥३ ॥ सत्य बोले मुखें । तेथें उचंबळती सुखें ॥४ ॥ तुका ह्मणे दोन्ही । 
जवळी च लाभहानी ॥५॥ 





विषयानुक्रम 


१२३८. [दे. जळाते. पं. जळे ते] जळतें संचित । ऐसी आहे धर्म नीत ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ माझ्या विठोबाचे पाय । 
वेळोवेळां मनीं ध्याय ॥ ७ ॥ नेदी कर्म घडो । कोठें [पं. आडराणीं.] आडराणें पडों ॥२॥ तुका ह्मणे मळ | राहों 
नेदी ताप जाळ ॥३॥ 





१२३९. संतापाशीं वहु असावें मर्यादा । फलकटाचा [पं. फलकटेचा.] धंदा उर फोडी ॥१॥॥ध्रु. ॥ 
वासर तो भुंके गाढवाचेपरी । उडे पाठीवरि दंड [पं. यमदंड.] तेणें ॥ ७ ॥ समय नेणें तें वेडे चाहाटळ । 
अवगुणाचा ओंगळ मान पावे ॥२ ॥ तुका ह्मणे काय वांयां चाळवणी । पिटपिटघाणी हागवणेची ॥३ ॥ 





१२४०. घेसी तरी घेई संतांची [दे. संताची भेटी.] हे भेटी । आणीक ते गोष्टी नको मना ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
सर्वभावें त्यांचें देव भांडवल । आणीक ते बोल न बोलती ॥ ७ ॥ करिसील तो करीं संतांचा सांगत । आणीक 
ते मात नको मना ॥ २ ॥ बैससी [पं. बैससील तर । बैस संतांमधीं ।] तरी बैस संतां च मधी । आणीक ते बुद्धि नको मना 
॥३॥ जासी तरि जांई संतांचिया गांवां । होईल विसावा तेथें मना ॥४ ॥ तुका ह्मणे संत सुखाचे सागर । मना 
निरंतर धणी घेई ॥५॥ 











१२४१. संतांचिये गांवीं प्रेमाचा सुकाळ । नाहीं तळमळ दुःखलेझञ ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तेथें मी [त. प. राहेन.] 
राहीन होऊनि याचक | घालितील भीक ते चि मज ॥ ७ ॥ संतांचिये गांवी वरो भांडवल | अवघा विठ्ठल धन 
वित्त ॥ २ ॥ संतांचे भोजन अमृताचे पान । करिती कीर्तन सर्वकाळ ॥ ३ ॥ संतांचा उदीम उपदेशाची पेठ । 
प्रेमसुख साटीं घेती देती ॥४॥ तुका ह्मणे येथें आणिक नाहीं परी । ह्मणोनि भिकारी जालों त्यांचा ॥५॥ 





१२४२. संतांचें [त. संतांचें द्या सुख जालें तें या देवा ] सुख जालें या देवा । ह्मणऊनि सेवा करी त्यांची ॥१॥ 
॥ ध्रु. ॥ तेथें माझा काय कोण तो विचार । वर्णावया पार महिमा त्यांचा ॥ ७ ॥ निर्गुण आकार जाला गुणवंत । 
घाली दंडवत पूजोनियां ॥ २ ॥ तीर्थे त्यांची इच्छा करिती नित्यकाळ । व्हावया निर्मळ [त. संतांचे द्या सुख जालें तें या 
देवा ।] आपणांसी ॥ ३ ॥ अष्ठमा सिद्धींचा कोण आला पाड । वागों नेदी आड कोणी तया ॥४ ॥ तुका ह्मणे ते 
बळिया शिरोमणी । राहिलों चरणीं निकटवासें ॥५॥ 








१२४३. जो मानी तो देईल काई ।न मनी तो नेईल काई ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आह्यां विठ्ठल सर्वभूतीं । [पं. हो 
वित्तीं.] राहो चित्तीं भलतैसा [दे. त. आध्येन.] आधीन तें जना काई । जल्पें वांयांविण ठायीं ॥२ ॥ वंदी निदी तुज 
तो गा | तुका ह्मणे पांडुरंगा ॥३॥ 





१२४४. भावबळें केसा जालासी लाहान । मागें संतीं ध्यान वर्णियेळें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तें मज उचित 
करूनियां देवा । दाखवीं केशवा मायबापा ॥ ७ ॥ पाहोनियां डोळां बोलेन मी गोष्टी । [दे. त. आळ्गुनि.] 
आळिंगूनि मिठी देइन पांयीं ॥२ ॥ चरणीं दृष्टि उभा राहेन समोर । जोडोनियां कर पुढें दोन्ही ॥३॥ तुका 
ह्मणे [पं. उत्कंठित हे वासना.] उत्कंठित वासना । पुरवीं नारायणा आर्त मार्झे ॥४॥ 





१२४५. कृपाळु ह्मणोनि बोलती पुराणें । निर्धार वचनें यांची मज ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आणीक उपाय [दे. नेणें 
मी कांहीं. त. नेणें मी हे कांहीं.] नेणें चि मी कांहीं । तुझें वर्म ठायीं पडे तैसें [पं. ऐसे.] नये धड कांहीं बोलतां वचा । 
रिघालों हरण सर्वभावें ॥२॥ कृपा करिसी तरि थोडें तुज काम । माझा तरि श्रम बहु हरे ॥३ ॥ तुका ह्मणे 
मज दाखवीं श्रीमुख । हरेल या भूक डोळियांची ॥४॥ 





विषयानुक्रम 





१२४६. सर्वभावे आळों तुज चि चरण । कायावाचामनेंसहित [त. कायावाचामन सहित.] देवा ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
आणीक दुसरें नये माझ्या मना । राहिली वासना तुझ्या पायीं ॥ ७ ॥ माझिये वारचें कांहीं जडभारी । तुजविण 
वारी कोण एक ॥ २ ॥ तुझे आह्मी दास आमुचा तूं क्रणी । चालत दूरूनी [त. आलो.] आलें मार्गे ॥३॥ तुका 
ह्मणे आतां घेतलें धरणें । हिशोबाकारणें भेटी देई ॥४॥ 








१२४७. कई मात माझे ऐकती कान । बोलतां वचन संतां मुखीं ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ केला पांडूरंगें [पं. माझा.] 
तुझा अंगीकार । मग होइल धीर माझ्या जीवा ॥ ७ ॥ ह्मणऊनि मुख अवलोकितों पाय । हे चि मज आहे थोरी 
आशा ॥२ ॥ माझिया मनाचा हा चि [पं. हा चि पै विश्वास.] विश्वास । न करीं सायास साधनांचे ॥३ ॥ तुका ह्मणे 
मज होईल भरवसा । तरलों मी ऐसा साच [त. पं. साच भावे.] भाव ॥४ ॥ 


१२४८. दोन्ही हात ठेवुनि कटीं । उभा भीवरेच्या तटीं । कष्टलासी सा । [पं. तूं जगजेटी भक्तिकाजा.] 
भक्तिकाजे विठ्ठला ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ भागलासी मायबापा । बहु श्रम केल्या खेपा । आह्यालागीं सोपा । दैत्या 
काळ कृतांत ॥ ७ ॥ होतासी क्षीरसागरीं । म दाटली असुरीं । [पं. ह्मणोनिया हरी । गौळ्या घरीं अवतार ॥.] ह्मणोनियां 
घरीं । गौळियांचे अवतार ॥ २ ॥ केला पुंडलिकें गोवा । तुज पंढरीसि देवा । तुका ह्मणे भावा । साटीं हातीं 
सांपडसी ॥३॥ 





१२४९. गोड जालें पोट धालळें | [पं. अवचिता.] अवचित वाचे आलें । ह्मणतां पाप गेलें । विठ्ठलसें वाचेसी 
॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ सत्य माना रे सकळ । उद्धरिळा अजामेळ [पं. महा पातकी०.] पातकी चांडाळ । नामासाटीं 
आपुलिया ॥ ७ ॥ चित्त पावलें आनंदा । सुखसमाधीतें सदा । ह्मणतां गोविंदा । वेळोवेळां वाचेसी ॥ २ ॥ हें 
जाणती अनुभवी । जया चाड तो चोजवी । तुका ह्मणे दावी । रूप तें चि अरूपा [पं.अरूप.] ॥३ ॥ 











१२५०. आंत हरि बाहेर हरि । हरिनें घरीं कोंडिलें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ हरिनें [पं. काम.] कामा घातला चिरा 
। वित्तवरा मुकविळें ॥ ७ ॥ हरिनें जीवें केळी साटी । [पं. पडिली.] पाडिली तुटी सकळांसी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
वेगळा नव्हे । [पं. हरि हा भोवे.] हरि भोवे भोंवताला ॥३ ॥ 





१२५१. हरिनें माझे हरिलें चित्त । भार वित्त विसरलें ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां कैसी जाऊं घरा । नव्हे बरा 
लौकिक ॥ ७ ॥ पारखियांसी सांगतां [दे. त. गोटी.] गोष्टी । घरची [पं. कुट.] कुटी खातील ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
निवांत राहीं । पाहिलें [पं. परतूनि.] पाहीं धणीवरि ॥३ ॥ 


॥ भुपाळ्या ॥ अभंग ॥ ८ ॥ 





१२५२. बोलोनि दाऊं कां तुह्शी नेणा जी देवा । ठेवाल तें ठेवा ठायीं तैसा राहेन ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
पांगुळळें मन कांहीं नाठवे उपाय | ह्मणऊनि पाय जीवीं धरूनि राहिलों ॥ ७ ॥ त्यागें भोगे दुःख काय सांडावे 
मांडावे । ऐसी धरियेली जीवें माझ्या थोरी आशंका ॥ २ ॥ तुका ह्मणे माते बाळा चुकलिया वनीं । न [त. पावतां.] 
पवतां जननी दुःख पावे विठ्ठले ॥३॥ 








१२५३. ऐसी वाट पाहे कांहीं निरोप कां मूळ | [पं. कांहो कळवळा तुह्मां उमटे चि. ना.] कां हे कळवळ तुज 
उमटे चि ना ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. आहो.] आवो पांडुरंगे पंढरीचे निवासे । लावूनियां [पं. असे] आस चाळवूनी 





विषयानुक्रम 


ठेविलें ॥ % ॥ काय जन्मा येवूनियां केली [पं. म्यां केली जोडी.] म्यां जोडी । ऐसें घडीघडी चित्तां येतें आठवूं ॥ २ 
॥ तुका ह्मणे खरा न पवे चि विभाग | धिकारितें जग हें चि लाहों हिशोबें ॥३॥ 








१२५४. कां गा किविलवाणा केलों दीनाचा दीन । काय तुझी हीन शक्‍ति [पं. जालीसे.] जालीसी दिसे ॥ 
१॥॥ ध्रु. ॥ लाज येते मना तुझा ह्मणवितां दास । गोडी नाहीं रस बोलिली यासारिखी ॥ & ॥ लाजविलीं 
मागे संतांची हीं उत्तरें । कळां येतें खरें दुर्जे एकावरूनि ॥ २ ॥ तुका ह्मणे माझी कोणें वदविली वाणी । 
प्रसादावांचूनि तुमचिया विठ्ठला ॥३॥ 














१२५५. जळो माझें कर्म वांया केळी कटकट । जालें तैसें तंट नाहीं आळें अनुभवा ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
आतां पुढें धीर काय देऊं या मना । ऐसें नारायणा प्रेरिलें तें पाहिजे ॥ ७ ॥ गुणवंत केलों दोष जाणायासाटीं । 
माझें माझें पोटीं बळकट दूषण ॥ २ ॥ तुका ह्मणे अहो केज्ञीराजा दयाळा । वरवा हा लळा पाळियेला शेवटीं ॥ 
३॥ 








१२५६. कामें नेलें चित्त नेदी अवलोकूं मुख । बहु वाटे दुःख फुटो पाहे हृदय ॥१॥॥ध्रु. ॥कां जी [पं. 
कां गा] सासुरवासी मज केलें भगवंता । आपुलिया सत्ता स्वाधीनता [दे. ते.] ते नाहीं ॥ ७ ॥ प्रभातेसि वाटे 
तुमच्या यावें दर्शना । येथें न चळे चोरी उरली राहे वासना ॥ २ ॥ येथें अवघे वांयां गेळे दिसती सायास | तुका 
ह्मणे नास दिसे जाल्या वेचाचा ॥३॥ 





१२५७. जळोत तीं येथें उपजविती अंतराय । सायासाची जोडी [त. पं. माझे.] माझी तुमचे पाय ॥१॥॥ 
ध्रु. ॥ आतां मज [दे. त. साहें.] साह्य येथें करावें देवा । तुझी घेई सेवा सकळ गोवा उगवूनि ॥ ७ ॥ भोगें रोगा 
जोडोनियां दिलें आणीकां । अरुचि ते हो कां आतां सकळांपासूनि ॥ २ ॥ तुका ह्मणे असो तुझें तुझे मस्तकीं । 
नाहीं ये लौकिकीं आतां मज वर्तणें [दे. पं. वर्तने.] ॥३ ॥ 











१२५८. न संगतां तुह्यां कळी येतें अंतर । विश्वीं [दे. विश्वे विश्वी भर.] विश्वंभर परिहार [पं. परीहर.] चि न 
लगे॥१॥॥ ध्रु. ॥ परि हे अनावर आवरितां आवडी । अवसान ते घडी [पं. “पुरों देत" याबद्दल “पुरों एकी देत*.] पुरों 
देत नाहीं ॥ ७ ॥ काय उणें मज येथें ठेविलिये ठायीं । पोटा आलों तईपासूनिया समर्थ ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
अवघी आवरिली वासना । आतां नारायणा दुसरियापासूनि ॥३॥ 





१२५९. तुजसवें आह्मी अनुसरलों अबळा । नको अंगीं कळा राहों हरी हीन [त. हीण.] देऊं ॥१॥॥ ध्रु. 
॥ [पं. सासुरवासी भीतें.] सासुरवासा भीतों जीव ओढे तुजपाशीं । आतां दोहींविज्ीं लज्ञा राखे आमुची ॥७॥न 
कळतां संग जाला सहज खेळतां ॥ प्रवर्तलळी चिंता मागिलांचियावरि ॥२ ॥ तुका ह्मणे असतां जेसें तैसें बरवें । 
वचन या भावें वेचुनियांविनटळलों ॥३॥ 











॥८॥ 


१२६०. रवि दीप हीरा दाविती देखणें । अदृश्य [दे. त. दर्षणें.] दर्शनें संतांचे [पं. संतांचिया] नी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. 
॥ त्यांचा महिमा काय वर्णू मी पामर । न कळे तो साचार ब्रह्मादिकां ॥ ७ ॥ [पं. तापलिया.] तापली चंदन 
निववितो कुडी । त्रिगुण तो काढी संतसंग ॥ २ ॥ मायबापें पिंड [दे. पं. पाळीला.] पाळियेला माया । जन्ममरण 
जाया संतसंग ॥ ३ ॥ संतांचे वचन वारी जन्मदुःख । मिष्टान्न तें भूकनिवारण ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे जवळी न 
पाचारितां जावें । संतचरणीं भावें रिघावया ॥५॥ 











विषयानुक्रम 


१२६१. हरि हरि तुह्मी ह्मणारे सकळ । तेणें मायाजाळ तुटईल ॥१ ॥ ॥ ध्रु. आणिका नका कांहीं 
गावाळाचे भरी । [पं. पडों तेथें] पडों येथें थोरी नागवण ॥ & ॥ भावें तुळसीदळ पाणी जोडा हात । ह्मणावा 
पतित वेळोवेळां ॥२ ॥ तुका ह्मणे [पं. “हा तंव” यांच्या बद्दल “आहे".] हां तंव कृपेचा सागर । नामासाटीं पार पाववील 
॥३॥ 








१२६२. ऐसे कुळीं पुत्र होती । बुडविती पूर्वजा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ चाहाडी चोरी भांडवला । वांटा आला 
भागासी ॥ ७ ॥ त्याचियानें दुःखी मही । भार तेही न साहे ॥२॥ तुका ह्मणे ग्रामप्नु | केला नात्यु आयुष्या [दे. 
अयुश्ा. त. आविष्या.] ॥३ ॥ 


१२६३. गांठोळीस धन भाकावी करुणा । दावूनि सज्ञना कींव पीडी ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. नाटेळाची.] 


नाठेळाची भक्ति कुचराचें बळ । कोरडें वोंगळ मार खाय ॥ & ॥ सांडोव्यासी घाली देवाची करंडी । विल्हाळ 
त्या धोंडी पूजा दावी ॥२॥ तुका ह्मणे ऐसे माकडाचे छंद । अवघे धंदधंद [पं. धिंदधिंद.] सिंदळीचे ॥३ ॥ 





१२६४. कैसें [पं. 'कैसे असोनि' हें ध्रुवपद असून 'आता जागा' हें पहिले कडवें आहे.] असोनि ठाउकें नेणां । दुःख 
पावाळ पुढिले पेणा [पं. पणा.] ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां [पं. जागा रे भाई जागा रे. । ० भागा रे ।.] जागें रे भाई जागें रे । चोर 
निजल्या नाडूनि भागे रे ॥ ७ ॥ आतां नका रे भाई नका रे | आहे [पं. गाठीस.] गांठी तें लुटवूं लोकांरे ॥२॥ 
तुका ह्मणे एकांच्या घार्ये कां रे जाणोनि न धरा भये ॥३॥ 





१२६५. मुदळ जतन जालें । मग लाभाचे काय आलें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ घरीं देउनि अंतर गांठी । राखा 
[दे. राख्या.] पारिख्यां न सुटे मिठी ॥ ७ ॥ घाला पडे थोडें च वाटे । काम मैंदार्चे च पेटे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
वरदळ खोटें । फांसे अंतरिंच्या कपटें ॥३॥ 








१२६६. मज अंगाच्या अनुभवें । काई वाईट [त. बरवें.] बरें ठावें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ जालों दोहींचा [पं. देहींचा.] 
देखणा । नये मागें पुढें ही मना ॥ ७ ॥ वोस [पं. वोसींन.] वसती ठावी | परि हे चाली दुःख पावी ॥२॥ तुका 
ह्मणे घेऊं देवा । सर्वे करूनि बोळावा ॥३॥ 








१२६७. पाववावें ठाया । ऐसें सवें बोलों तया ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ भावा ऐसी किया राखे । खोट्या [पं. 
खोटेपण.] खोटेपणें वाखे ॥ ७ ॥ न ठेवूं अंतर | कांहीं भेदाचा पदर ॥ २ ॥ तुका ह्मणे जीवें भावें । [पं. सत्य.] सत्या 
मानविजे देवें ॥३॥ 





१२६८. मोल देऊनियां सांटवावे दोष । नटाचे ते वेष [वे. पं. वेश.] पाहोनियां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ हरिदासां 
मुखें हरिकथाकीर्तन । तेथें पुण्ये पुण्य विशोषता ॥ ७ ॥ हरितील वस्त्रें गोपिकांच्या वेशें । पाप त्यासरिसें 
मात्रागमन ॥२॥ तुका ह्मणे पाहा ऐसें जालें जन । सेवाभक्तिहीन रसीं गोडी ॥३॥ 





१२६९. [त. बहुक्षेद. (क्षोद?) क्षीण.] बहुक्षीदक्षीण । [पं. जालो.] आलों सोसुनियां वन ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ विठोबा 
विसांवया विसांवया । पडों देई पायां ॥ % ॥ बहुतां काकुलती । आलों सोसिली फजिती ॥ २ ॥ केली 
तुजसाटीं । तुका ह्मणे येवढी आटी ॥३॥ 








विषयानुक्रम 


१२७०. कांगा धर्म केला । असोन सत्तेचा आपुला ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥उभाउभीं पाय जोडीं । आतां फांकों 
नेदीं घडी ॥ ७ ॥ नको सोडूं ठाव । आता घेऊं नेदीं वाव ॥२॥ तुका ह्मणे इच्छा | तैसा करीन सरिसा ॥३॥ 





१२७१. तुमची तों भेटी नव्हे ऐसी जाली । कोरडी च बोली ब्रह्मज्ञान ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां न बोलावें 
ऐसें वाटे देवा । संग न करावा कोणांसवें ॥ ७ ॥ तुह्यां निमित्यासी सांपडलें अंग । नेदावा [त. न. द्यावा.] हा संग 
विचारिलें ॥२॥ तुका ह्मणे माझी राहिली वासना । आवडी दर्शनाची च होती ॥३॥ 


१२७२. आहे तें चि आह्मी मागो तुजपाशी । [पं. नव्हे तुज ऐसीं क्रियानष्ट.] नव्हो तुज ऐसीं क्रियानष्टे ॥१॥॥ 
ध्रु. ॥ [त. न बोलावी वर्मे तों चि बरें दिसे.] न बोलावीं तों च वर्मे वरें दिसे । प्रकट ते कैसे गुण करूं ॥ ७ ॥ एका ऐसें 
[पं. ऐसा.] एका द्यावयाचा [पं. द्यावा त्याचा.] मोळा । कां तुह्यां गोपाळा नाहीं ऐसा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे लोकां नाहीं 
कळों आलें । करावें आपुलें जतनतों ॥३॥ 








१२७३. आह्मीं याची केली सांडी । कोठे तोंडीं लागावें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आहे तैसा [पं. तेसे.] असो आतां 
चिंतें [पं. चित्ते] चिंता वाढते ॥ ७ ॥ बोलिल्याचा [पं. मनी.] मानीसीण । भिन्न भिन्न राहावें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
आह्यांपाशीं ॥ धीराऐसी जतन ॥३ ॥ 


१२७४. आह्यांपाशीं याचें बळ । कोण काळवरी [पं. ते.] तों ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. धरूनि] करूनि ठेलों 
जीवेंसाटीं । होय भेटी तोंवरि ॥ ७ ॥ लागलों तों न फिरें पाठी । पडिल्या गांठी वांचूनि ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
अवकाशी | तुमच्या ऐसें होवया [त. व्हावया.] ॥३ ॥ 








१२७५. बोलिलें चि बोलें [पं. पडत पडताळूनि.] पडपडताळूनि । उपजत मनीं नाहीं शंका ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
बहुतांची माय बहुत कृपाळ । साहोनि कोल्हाळ [पं. बुझविसी.] बुझाविसी ॥ ७ ॥ बहुतांच्या [पं. नांवे.] भावें 
वांटिसी भातुकें । बहु कवतुकें खेळविसी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे ऐसें जाणतसों वर्म । करणें तों श्रम न वजे वांयां ॥ ३ 
॥ 








॥ १२ ॥ 





१२७६.कोठें भोग उरला आतां । आठवितां तुज मज ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ आड कांहीं नये दुर्जे । फळ बीजे 
आणिलें ॥ ७ ॥ उद्येग तें [पं. तो.] वांयांविण । कैचा सीण चिंतने ॥ २ ॥ तुका ह्मणे गेला भ्रम । तुमच्या धर्मे 
पायांच्या ॥३॥ 


१२७७. संसार तो कोण देखे । आह्यां सखे हरिजन ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ काळ ब्रह्मानंदें सरे । आवडी उरे 
संचली ॥ & ॥ स्वप्नीं ते ही नाहीं चिंता । रात्री जातां दिवस ॥ २ ॥ तुका ह्मणे ब्रह्मरसें । होय सरिसें भोजन ॥ 
३॥ 








१२७८. पडियेलों वनीं थोर चिंतवनी । उसीर कां आझूनि लावियेला ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ येई गा विठ्ठला 
येई गा विठ्ठला । प्राण हा फुटला आळवितां ॥ ७ ॥ काय तुज नाहीं लौकिकाची शंका । आपुल्या वाळका 
मोकलितां ॥२॥ तुका ह्मणे बहु खंती वाटे जीवा | धरियेलें देवा दुरी दिसे ॥३॥ 





विषयानुक्रम 





१२७९. आपुले गांवीर्चे न देखेसें जालें । परदेसी एकलें किती कुंठूं ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ ह्मणऊनि पाहें मूळ 
येतां वाटे । जीवलग भेटे कोणी तरी ॥ ७ ॥ पाहातां अवघ्या दिसतील दिज्ञा । सकळ ही वोसा दृष्टीपुढे ॥२॥ 
तुका ह्मणे कोणी न संगे वारता | तुझी वाटे चिंता पांडुरंगा ॥३॥ 








१२८०. जन तरी देखें [प. देखा गुंतले प्रपंच । स्मरण तों त्याचें ०] गुंतळें प्रपंचें । स्मरण तें त्याचें त्यासी नाहीं ॥ 
१॥॥ ध्रु. ॥ ह्मणऊनि मागे परतळें मन | घालणीरचें रान देखोनिया ॥ & ॥ इंद्रियांचा गाजे गोंधळ ये ठायीं । 
फोडीतसे डोई अहंकार ॥ २ ॥ तुका ह्मणे देवा वासनेच्या आटें । केलीं तळपटें बहुतांचीं॥ ३ ॥ 





१२८१. धांवे त्याची [पं. पावे.] फावे । दुजे उगवूनि गोवे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ घ्यावें भरूनियां घर । मग नाहीं 
येरझार ॥ ७ ॥ धणी उभें केलें । पुंडलिकें या उगलें ॥२॥ तुका ह्मणे ठसा | गेळा पडोनियां ऐसा ॥३ ॥ 





१२८२. लाहानपण दे गा देवा । मुंगी साखरेचा रवा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐरावत [पं. एरावती.] रत्न थोर । [पं. 
त्यासी.] तया अंकुजझ्ाचा मार ॥ ७ ॥ ज्याचे अंगीं मोठेपण । तया यातना कठीण ॥ २ ॥ तुका ह्मणे जाण । व्हावें 
लाहनाहुनि लाहन ॥३॥ 


१२८३. नीचपणा [दे. निंचपण.] बरवें देवा । न चळे कोणाचा [पं. कोणाचा ची.] ही दावा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ महा 
पुरें झाडें जाती । तेथे लव्हाळे राहाती ॥ ७ ॥ येतां सिंधूच्या लहरी । नम्न होतां जाती वरि ॥२॥ तुका ह्मणे 
कळ । पाय धरिल्या न चले बळ ॥३॥ 











१२८४. उष्ट्या पत्रावळी करूनियां गोळा । दाखविती कळा कवित्वाची ॥ १ ॥ ऐसे जे पातकी ते 
नरकीं पचती । जोंवरी भ्रमती चंद्रसूर्य ॥ २ ॥ तुका ह्मणे एक [पं. एका नारायणा.] नारायण घ्यांई । वरकडा वाहीं 
शोक असे ॥३॥ 


१२८५. आवडीच्या मर्ते करिती भजन । भोग नारायणे ह्मणती केला ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ अवघा देव ह्मणे 
वेगळें तें काय । अर्थासाठीं डोय फोंडू पाहे ॥ % ॥ लाजे [पं. कुमंडल.] कमंडल धरितां भोपळा । आणीक 
थीगळा प्रावरणा ॥ २ ॥ शाला गडवे धातुद्रव्यइच्छा चित्तीं । नेश्वर्य [पं. नेश्वर.] बोलती अवघें मुखें ॥३॥ तुका 
ह्मणे यांस [त. पं. तयां.] देवा नाहीं भेटी । ऐसे कल्पकोटि जन्म घेतां ॥४॥ 








१२८६. ह्यणतां [पं. ह्मणवितां.] हरिदास [पं. 'कां. रे' याच्याबद्दल 'कांही' असें आहे.] कां रे नाहीं लाज । दीनास 
महाराज ह्मणसी हीना ॥ १ ॥ काय ऐसें पोट न [पं. भरेसे जालें.] भरे तें गेलें । हालविसी कुले सभेमाजी ॥२॥ 
तुका ह्मणे पोटें केली विटंबना । दीन जाला जना कींव भाकी ॥३॥ 





१२८७. रिद्धिसिद्धी दासी कामधेनु घरीं । परि नाहीं भाकरी भक्षावया ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ लोडें [त. लोडें आणि 
बालिस्तें.] वालिस्तें पलंग सुपति । परि नाहीं लंगोटी नेसावया ॥ ७ ॥ पुसाल तरि आह्यां वैकुंठींचा वास | परि 
नाहीं राह्यास ठाव कोठें ॥२॥ तुका ह्मणे आह्मी राजे त्रेलोक्याचे । परि नाहीं कोणाचें उणें पुरें ॥३॥ 














१२८८. घरोघरीं अवघें. जालें ब्रह्मज्ञान । परि मेळवण वहु माजी ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ निरें [पं. नीरें.] 
कोणापाशीं होय एक रज । तरि द्या रे मज दुर्बळासी ॥ ७ ॥ आझ्ञा तृष्णा माया कालवूनि दोन्ही । दंभ तो 





विषयानुक्रम 





दूरोनि दिसतसे ॥ २ ॥ काम क्रोध लोभ सिणवी बहुत । मेळवूनि आंत काळकूट ॥३ ॥ तुका ह्मणे तेथें कांहीं 
हातां नये । [पं. आयुष्यमोल.] आयुष्य मोळें जाये वांयांविण ॥४॥ 


१२८९. अवघ्या भूतांचे केलें संतर्पण । अवघी च दान दिली भूमि ॥१॥॥ ध्रु. ॥ अवघा चि [त. काळ वेळ 
दिनशुद्धी.] काळ दिनरात्रश्नुद्धी । साधियेली विधि पर्वकाळ ॥ ७ ॥ अवघीं च तीर्थे व्रते केळे याग । अवघें चि 
सांग जालें कर्म ॥२॥ अवघें चि फळ आलें आह्यां हातां । अवघे चि अनंता समर्पिळे ॥३ ॥ तुका ह्मणे आतां 
बोलों [पं. बोलणें.] अबोलणें । कायावाचामर्ने उरलों नाहीं ॥४॥ 














१२९०. महुरा ऐसीं फळें नाहीं । आलीं कांहीं गळती ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पक्कदशे येती थोडीं । नास आढी 
वेचे तों ॥ & ॥ विरळा [दे. पं. विरुळा पावे विरुळा.] पावे विरळा पावे । अवघड गोवे सेवटाचे ॥ २ ॥ उंच निच 
परिवार देवी । धन्या ठावी चाकरी ॥३ ॥ झळके तेथें पावे आणी । ऐसे क्षणी बहु थोडे ॥ ४ ॥ पावेल तो पैल 
थडी । ह्मणों गडी आपुला ॥५ ॥ तुका ह्मणे उभाऱ्यानें । कोण [पं. खरें कोण.] खरें मानितसे ॥६॥ 








१२९१. अवघ्या उपचारा । एक [दे. मने.] मन चि दातारा ॥१॥॥ ध्रु. ॥ घ्यावी घ्यावी हे चि सेवा । [पं. 
दीवदुर्बळाची०.] माझी दुर्बळाची देवा ॥ ७ ॥ अवघियाचा ठाव | पायांवरि जीवभाव ॥ २ ॥ चित्ताचे आसन | तुका 
करितो कीर्तन ॥३॥ 





१२९२. आली सलगी पायांपाशीं । होइल तैसी करीन ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ आणीक आह्लीं कोठें जावें । येथें 
जीवें वेचलों ॥ ७ ॥ अवघ्या निरोपणा भाव । हा चि ठाव उरलासे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे पाळीं लळे । कृपाळुवे 
विठ्ठले॥३॥ 











१२९३. देह आणि देहसंबंधें निंदावीं । इतरें वंदावी श्वानशूकरें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ येणे नांवें जाला मी 
माझ्याचा झाडा । मोहा नांवें खोडा गर्भवास ॥ & ॥ गृह आणि वित्त स्वदेशा विटावें । इतरा भेटावे [पं. श्वापदा 
झाडां.] श्वापदझाडां ॥ २ ॥ तुका ह्मणे मी हें [त. “मी हे” याच्याबद्दल “मुखे.”] माझें न यो वाचे । येणें नांवें साचे 
साधुजन ॥३॥ 





१२९४. देवाचिये माथां घालुनियां भार । सांडी कळिवर ओंवाळूनि ॥१॥॥ ध्रु. ॥ नाथिला हा छंद 
अभिमान अंगीं । निमित्याचे वेगीं सारीं ओझें ॥ ७ ॥ करुणावचनीं लाहो एकसरें । नेदावें [त. न द्यावे.] दुसरें 
आड येऊं ॥२॥ तुका ह्मणे सांडीं लटिक्याचा संग । आनंद तो मग प्रगटेल ॥३॥ 








१२९५. देह नव्हे मी हें सरे | उरला उरे विठ्ठल ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ह्मणऊनि लाहो करा | काळ सारा 
चिंतनें ॥ & ॥ पाळणाची नाहीं चिंता | ठाव रिता देवाचा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे जीवासाटीं । देव पोटीं पडेल ॥३॥ 











१२९६. पृथक मी सांगो किती । धर्म नीती सकळां ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अवघियांचा एक ठाव । शुद्ध भाव 
विठ्ठलीं ॥ % ॥ क्षराअक्षराचा भाग | करा लाग पंढरीये ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आगमींचें । मथिळें साचें नवनीत ॥३ 
॥ 


१२९७. पुण्यविकरा तें मातेचे गमन । भाडी ऐसें धन विटाळ तो ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आत्महत्यारा [पं. 'हा' हा 
शब्द नाहीं.] हा विषयांचा लोभी । ह्यणावें तें नाभी करवी दंड ॥ ७ ॥ नागवला अल्प लोभाचिये साटीं । घेऊनि 





विषयानुक्रम 





कांचवटि परिस दिला ॥२ ॥ तुका ह्मणे हात झाडिले परत्रीं | [पं. श्रम तो श्रोत्री ठेवी केली.] श्रम तो चि श्रोत्री वेठी 
केली ॥३॥ 


१२९८. अंतरींचें ध्यान । मुख्य या नांवें पूजन ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ उपाधि तें अवघें पाप । गोड [पं. गोडी.] 
निरसतां संकल्प ॥ ७ ॥ आज्ञा पाळावी हा धर्म । जाणते हो जाणा वर्म ॥ २ ॥ तुका ह्मणे वृत्ति । अविट हे 
सहजस्थिति॥३॥ 





१२९९. मूळ [पं. कारण.] करणें संतां । नाहीं मिळत उचिता ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ घडे कासयारने सेवा । सांग 
ब्रह्मांडाच्या जीवा ॥ & ॥ सागर सागरीं । सामावेसी कैंची थोरी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे भावें । हरण ह्यमणवितां वरवें 
॥३॥ 





१३००. वरवी नामावळी । तुझी महादोषां होळी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जालें आह्यांसी जीवन । धणीवरि हें 
सेवन ॥ ७ ॥ सोपें आणि गोड । किती अमृता ही वाड ॥२॥ तुका ह्मणे अच्युता । आमचा कल्पतरु दाता ॥३ 
॥ 











१३०१. [दे. त. तु्ञाकाळें.] तृषाकाळीं उदकें भेटी । पडे मिठी आवडीची ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ऐसियाचा हो कां 
संग । जिवलग संतांचा ॥ ७ ॥ मिष्टान्नाचा योग भुके । ह्मणतां चुके पुरेसें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे माते बाळा । 
कळवळा भेटीचा ॥३॥ 


१३०२. [त. कुचराचें.] कुचराचे श्रवण । गुणदोषांवरि मन ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ असोनियां नसे कथे । मूर्ख 
अभाग्य तें तेथें ॥ ७ ॥ निरर्थक [दे. करणीं.] कारणीं । कान डोळे वेची वाणी ॥ २ ॥ पापाचे सांगाती । तोंडीं 
ओढाळांचे माती ॥३ ॥ हिताचिया नांवें । वोस पडिले देहभावें ॥ ४ ॥ फजीत करूनि [पं. सोडी.] सांडीं । तुका 
करी बोडाबोडी ॥५॥ 








१३०३. जग तरि आह्यां देव । परि हे निदितों स्वभाव ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ येतो हिताचा कळवळा । पडती 
हातीं [पं. ह्मणोनि.] ह्यून काळा ॥ ७ ॥ नाहीं कोणी सखा । आह्यां निपराध पारिखा ॥ २ ॥ उपक्रमे वदे । तुका 
वर्मासी तें भेदे ॥३॥ 


१३०४. सोपें [त. हें कडवें येथें अभंगांत नाहीं. पं. मूळचेंच आहे. दे. या ठिकाणीं नवीन घातलें आहे. ] वर्म आह्यां 
सांगितलें संतीं । टाळ दिंडी हातीं घेउनि नाचा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ समाधीचे सुख सांडा ओवाळून [पं. ओंवाळूनी । 
ऐसा हा कीर्तनी ब्रह्मरस.] । ऐसें हें कीर्तन ब्रह्मरस ॥ ७ ॥ पुढती घडे [पं. घडतें.] चढतें सेवन आगळें । 
भक्तिभाग्यबळे निर्भरता ॥ २ ॥ उपजों चि नये संदेह चित्तासी । मुक्ति चारी दासी हरिदासांच्या ॥३॥ तुका 
ह्मणे मन पावोनि विश्रांती । त्रिविध नासती ताप क्षणें॥४॥ 











१३०५. गंगा न देखे विटाळ | तें चि रांजणीं ही जळ ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अल्पमहदा नव्हे सरी । विटाळ तो 
भेद धरी ॥ ७ ॥ काय खंडिली भूमिका । वर्णा पायरिकां लोकां ॥ २ ॥ तुका ह्मणे अगीविण । वीजें वेगळीं तों 
भिन्न ॥३॥ 


विषयानुक्रम 








१३०६. देवावरिल भार । काढूं नये कांहीं पर ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तानभुके आठवण । घडे तें बरें चिंतन ॥ 
9 ॥ देखावी निश्चिती । ते चि अंतर श्रीपती ॥ २ ॥ वैभव सकळ । तुका मानितो विटाळ ॥३॥ 





१३०७. थुंकोनियां [पं. तुकोनिया.] मान । दंभ करितों कीर्तन ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जालों उदासीन देहीं । 
एकाविण चाड नाहीं ॥ ७ ॥ अर्थ अनर्थ सारिखा । करूनि ठेविला पारिखा ॥ २ ॥ उपाधिवेगळा । तुका 
राहिला सोंवळा ॥३॥ 








१३०८. काय ह्याचें घ्यावें । नित्य नित्य कोणें गावें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ केलें हरिकथेरने वाज । अंतरोनी 
जाते निज ॥ & ॥ काम संसार । अंतरीं [पं. अंतरे.] हे करकर ॥ २ ॥ तुका ह्मणे हेंड । ऐसे मानिती ते लंड ॥ ३ 
॥ 





१३०९. वदे साक्षत्वेसीं वाणी । नारायणीं मिश्रित ॥१॥॥ध्रु. ॥न लगे कांहीं चाचपावें । जातों भावें 
पेरीत ॥  ॥ भांडार त्या दातियारचें । मी कैचे ये ठायीं ॥२॥ सादावीत गेला तुका । येथे एकाएकीं तो ॥३॥ 


१३१०. ऐसी जिव्हा निकी । विठ्ठल विठ्ठल कां न घोकी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जेणें पाविजे उद्धार । तेथें 
राखावें अंतर ॥ ७ ॥ गुंपोनि चावटी । तेथें कोणा [पं. कोण लाभ.] लाभे भेटी ॥२ ॥ तुका ह्मणे कळा । देवाविण 
अमंगळा ॥३॥ 








१३११. साजे अळंकार । तरि भोगितां भ्रतार ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ व्यभिचारा टाकमटिका । उपहास होती 
लोकां ॥ ७ ॥ शूरत्वाची वाणी । रूप मिरवे मंडणीं ॥ २ ॥ तुका ह्मणे जिणें । शत्तींविण लाजिरवाणे ॥३॥ 


१३१२. मानामान किती । तुझ्या क्षुल्लका संपत्ती ॥१॥॥ ध्रु. ॥जा रे चाळवीं बापुडीं । कोणी [पं. 
धरितील ते गोडी] धरिती तीं गोडी ॥ ७ ॥ रिद्धिसिद्धी देसी । आह्मी चुंभळें नव्हो तैसीं ॥२॥ तुका ह्मणे ठका । 
ऐसें नागविलें लोकां ॥३॥ 





१३१३. पाहातोसी काय । आतां पुढें करीं पाय ॥१॥॥ ध्रु. ॥ वरि ठेवूं दे मस्तक । ठेलों जोडूनि 
हस्तक ॥ & ॥ बरवें करीं सम । नको भंगों देऊं प्रेम ॥२ ॥ तुका ह्मणे चला । पुढती सामोरे विठ्ठला ॥३॥ 





१३१४. [पं. भक्ता ऐसे.] भक्‍त ऐसे जाणा जे देहीं उदास । गेले आज्ञापाड निवारूनि ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
विषय तो त्यांचा जाला नारायण | नावडे धन जन माता पिता ॥ ७ ॥ निर्वाणीं गोविंद असे मागेंपुढें । कांहीं च 
सांकडे पडों नेदी ॥२॥ तुका ह्मणे सत्य कर्मा व्हावें [दे. त. साहे.] साह्ये । घातलिया भये नर्का जाणें ॥३॥ 





१३१५. तों च हीं क्षुल्लकें सखीं सहोदरें । नाहीं विश्वंभरे वोळखी तों ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नारायण विश्वंभर 
विश्वपिता । प्रमाण तो होतां सकळ मिथ्या ॥ ७ ॥ रवि नुगवे तों दीपिकांचें [दे. पं. दीपिकाचें.] काज । [पं. प्रकाश 
तें.] प्रकाशे तें तेज सहज लोपे ॥२ ॥ तुका ह्मणे देहसंबंध संचि्ते । कारण निरुतें नारायणीं ॥३॥ 





१३१६. यज्ञ भूतांच्या पाळणा । भेद कारिया [दे. त. कारीये.] कारणा । पावावया उपासना | ब्रह्मस्थानीं 
प्रस्थान ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥एक परी पडिले भागीं । फळ बीजाचिये अंगीं । धन्य तो चि जगीं । आदि अंत सांभाळी॥ 
8 ॥ [दे. आवशक. पं. आवस्यक.] आवऱ्यक तो शेवट । मागें अवघी खटपट । चालो जाणे वाट | ऐसा विरळा 


विषयानुक्रम 





एखादा ॥ २ ॥ तुका होवोनि निराळा । [पं. क्षराक्षरावेगळा.] क्षराअक्षरावेगळा । पाहे निगमकळा । बोले 
विठ्ठलप्रसादें [पं. विठ्ठल प्रसाद] ॥३॥ 





१३१७. वेदपुरुष तरि नेती कां वचन । निवडूनि भिन्न दाखविलें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तुझीं वर्मे तूंचि दावूनि 
अनंता | होतोसी नेणता कोण्या गुणें ॥ & ॥ यज्ञाचा भोक्ता तरि कां नव्हे सांग । उणें पडतां अंग क्षोभ घडे ॥ 
२॥ वससी तूं या भूतांचे अंतरीं । तरि कां भेद हरी दावियेला ॥ ३ ॥ [पं. तपें तीर्थाटणें.] तपतिर्थाटणें तुझें [दे. पं. 
तुझे.] मूर्तिदान । तरि कां अभिमान आड येतो ॥ ४ ॥ आतां क्षमा कीजे विनवितो तुका । देऊनियां [पं. तुका. 
(म्हणजे पंढरपुरच्या प्रतींत या अभंगांत दोन वेळ “तुका” हा शब्द एकाच अर्थानें घातला आहे).] हाका उभा द्वारीं ॥५॥ 








लोहागांवीं स्वामींच्या अंगावर ऊन पाणी घातलें-- 


तो अभंग ॥१॥ 








१३१८. [पं. जळो.] जळे माझी काया लागला वोणवा | धांव रे केशवा मायबापा ॥१॥॥ ध्रु. ॥ पेटली 
सकळ कांति रोमावळी । नावरे हे होळी दहन जालें ॥ & ॥ फुटोनियां दोन्ही भाग होऊं पाहे । पाहातोसी 
काय हृदय माझें ॥२॥ घेऊनि जीवन धांवे लवलाहीं । कवणारचें कांहीं न चले येथें ॥३॥ तुका ह्मणे माझी तूं 
होसी जननी । आणीक निर्वाणीं कोण राखे ॥४॥ 











॥१॥ 





१३१९. अभक्त ब्राह्मण जळो त्याचें तोंड । काय त्यासी रांड प्रसवली ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ वैष्णव चांभार 
धन्य त्याची माता । शुद्ध उभयतां कुळ याती ॥ ७ ॥ ऐसा हा निवाडा जालासे पुराणीं । नव्हे माझी वाणी 
पदरींची ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आगी लागो थोरपणा | दृष्टि त्या दुर्जना न पडो माझी ॥३॥ 





नामदेव व पांडुरंग यांनीं स्वप्नांत येऊन स्वामीस आज्ञा केली कीं कवित्व करणें-ते अभंग ॥२॥ 


१३२०. नामदेवें केलें स्वप्नामाजी जागें । सवें पांडुरंगे येऊनियां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सांगितळें काम करावें 
कवित्व । वाउगें निमित्य बोलों [त. नये.] नको ॥  ॥ माप टाकी [त. सळे.] सळ धरिली विठ्ठले । थापटोनि केलें 
सावधान ॥ २ ॥ प्रमाणाची संख्या सांगे शत कोटी । [पं. उरले ते सेवटी.] उरळे शेवटीं लावी तुका ॥३॥ 








१३२१. द्याल ठाव तरि राहेन संगती । संतांचे पंगती [पं. संगती.] पायांपाशीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आवडीचा 
ठाव आलोंसें टाकून । आतां उदासीन न धरावें ॥ ७ ॥ सेवटील स्छळ नीच [दे. निंच.] माझी वृत्ति । आधारें 
विश्रांती पावईन ॥ २ ॥ नामदेवापायीं तुक्या स्वप्नीं भेटी । प्रसाद हा पोटीं राहिलासे ॥३॥ 








॥२॥ 


१३२२. त्रिपुटीच्या योगें । कांहीं नव्हे कोणां जोगें । एक [त. आतां.] जातां लागें । एक पाठीं लागतें ॥१ 
॥॥ ध्रु. ॥ मार्गे पुढे अवघा काळ | पळो नये न चले बळ | करितां कोल्हाळ । कृपे खांदां हरि वाहे ॥ ७ ॥ [पं. 
पापपुण्यात्मा याच्या.] पापपुण्यात्मयाच्या शक्‍ती । असती योजिल्या श्रीपती । यावें काकुलती । तेथें [पं. येथें.] 
सत्तानायेका ॥२॥ तुका उभा पैल थडी । तरि हे प्रकाश निवडी । घातल्या सांगडी । तापे पेटीं हाकारी ॥३॥ 








विषयानुक्रम 





१३२३. देखण्याच्या तीन जाती । वेठी वार्ता अत्यंतीं ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ जैसा भाव तैसें फळ | स्वातीतोय 
एक जळ ॥ & ॥ पाहे सांगे आणि जेवी । अंतर [दे. त. पं. महदांतर.] महदंतर तेवी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे हिरा । 
पारखियां मूढां गारा ॥३॥ 





१३२४. अनुभवें अनुभव अवघा चि साधिला । तरि स्छिरावला मनु ठायीं ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ पिटूनियां मुसे 
आला अळंकार | दग्ध तें असार होऊनियां ॥ &७ ॥ एक चि उरलें कायावाचामना । आनंद भुवनामाजी त्रयीं ॥ 
२॥ तुका ह्मणे आह्मी जिकिला संसार | होऊनि किंकर विठोबाचे ॥३॥ 


१३२५. ऐसिया संपत्ती आह्यां संवसारी [पं. संसारी.] । भोगाचिया परि काय सांगों ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥काम 
तो कामना भोगीतसे देवा । आळिंगणें हेवा चरण चुंबीं ॥ ७ ॥ शांतीच्या संयोगें निरसला ताप । दुसरें तें पाप 
भेदबुद्धि ॥२॥ तुका ह्मणे पाहें तिकडे सारिखें । आपुलें [त. पारखें.] पारिखे निरसलें ॥३॥ 








१३२६. राम राज्य राम प्रजा लोकपाळ । एक चि सकळ दुजें नाहीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मंगळावांचूनि 
उमटेना वाणी । अखंड चि खाणी एकी रासी ॥ ७ ॥ मोडले हें स्वामी ठावाठाव [पं. ठाया ठाव.] सेवा | [दे. वाढवा 
तो.] वाढवावा हेवा कोणा अंगें ॥२॥ तुका ह्मणे अवघे दुमदुमिलें देवें । उरलें तें गावे हें चि आतां ॥३॥ 








१३२७. निवडोनि वाण काढिले निराळे । प्रमाण डोहळे यावरि ते ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जयाचा विभाग 
तयासी च [त. फळें.] फळे । देखणें निराळे कौतुकासी ॥ ७ ॥ शूर तो ओळखे [पं. डायघायहात.] घायडायहात । 
येरां होइल मात सांगायासी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे माझी केळवते [त. केळवती.] वाणी । केला निजस्छानीं जाणवसा 
॥३॥ 


१३२८. याजसाटीं केला होता [दे. त. पं. आटाहास्ये.] अटाहास । शेवटाचा [पं. सेवटीचा.] दिस गोड व्हावा 
॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां निश्चितीनें [त. निश्चितीनें.] पावळों विसांवा । खुंटलिया धांवा तृष्णेचिया ॥ ७ ॥ कवतुक वाटे 
जालिया वेचाचें । नांव मंगळाचे तेणें गुणें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे मुक्ति परिणिली नोवरी । आतां दिवस चारी 
खेळीमेळीं ॥३॥ 








१३२९. भक्‍तीचिया पोटीं रत्नाचिया खाणी । ब्रह्मींची ठेवणी सकळ वस्तु ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ माउलीचे 
मार्गे [त. बाळकाच्या. पं. बाळकाचे.] बाळकांची हरी । एका [पं. सूत्र.] सूत्रे दोरी ओढतसे ॥ & ॥ जेथील जें [पं. मागे 
रायासमोर] मागे तें रायासमोर । नाहींसें उत्तर येत नाहीं ॥ २ ॥सेवेचिये सत्ते धनी च सेवक । आपुलें तेएक न 
वंची कांहीं ॥३ ॥ आदिअंताठाव असे मध्यभाग । भोंवर्ते भासे मग उचासन [दे. पं. उंचासनी.] ॥ ४ ॥ भावारूढ 
तुका जाला एकाएकीं । देव च लौकिकीं अवघा केला ॥५॥ 











१३३०. सांगतां दुर्लभ ज्ञानाचिया गोष्टी । अनुभव [पं. अनुभव पोटी०] तो पोटीं कैचा घडे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
भजनाचे सोई जगा [पं. परिचार.] परिहार । नेणत्यां सादर चित्त कथे ॥ ७ ॥ नाइकवे कानीं साधन उपाय । 
ऐकतो गाय [पं. हर्षगीत.] हरुषें गीत ॥ २ ॥ नव्हे आराणूक जावयासी वना [पं. वचना.] | वेध कामिमना हरिकथेचा 
॥३॥ काळाच्या साधना कोणा अंगीं बळ । चिंतना मंगळ अष्टप्रहर [पं. अष्टे प्रहर (अष्टौ प्रहर).] ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे 
आही खेळीं भातुकुलें । विभागासी मुलें भोळीं येथे ॥५॥ 





विषयानुक्रम 


१३३१. जाणपण बरें देवाचिये [दे. पं. देवाचे.] शिरीं । आह्मी ऐसीं बरीं नेणती च ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
देखणियांपुढें रुचे कवतुक । उभयतां सुख वाढतसे ॥ ७ ॥ [दे. पं. आश्नंकचा.] आडांकेची बाधा नाहीं लडिवाळां । 
चित्त वरि खेळा समबुद्धि॥ २ ॥ तुका ह्मणे दिशा मोकळ्या सकळा | अवकाशी खेळा ठाव जाळा ॥३॥ 














१३३२. वचनांचे मांडे दावावे प्रकार । काय त्या साचार कौतुकाचे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जातां घरा मागें । 
उरों नेणें खंती । मिळाल्या [दे. बहुती.] बहुती फांकलिया ॥ ७ ॥ उदयीं च अस्त उदय [दे. त. पं. उदयो.] 
संपादला । कल्पनेचा केला [त. जाला.] जागेपणें ॥ २ ॥ जाणवूनि [पं. जाणोनियां.] गेला हांडोरियां पोरां । सावध 
इतरां करुनी तुका ॥३॥ 


स्वामीस संतांनी पुसले कीं तुह्मांस वैराग्य कोण्या प्रकारें जालें तें सांगा-ते अभंग ॥ ३ ॥ 


१३३३. [दे. याति शुद्र वैज्ञ. पं. याति शुद्ध वैश्य. त. याति शुद्र वौंश.] याती शूद्र वंश केला बेवसाव । आदि तो हा देव 
कुळपूज्य ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ नये बोलों परि पाळिलें वचन । केलियाचा प्रश्‍न तुह्मी संतीं ॥ ७ ॥ संवसारें जालीं 
अतिदुःखें दुखी । मायबाप सेखीं क्रमिलिया [दे. त. कर्मलिया.] ॥ २ ॥ दुष्काळें आटिलें [पं. त. वव्ये.] द्रव्ये नेला मान 
। स्री एकी अन्न अन्न [पं. करित.] करितां मेळी ॥३ ॥ लज्ञा वाटे जीवा त्रासलों या दुःखें । वेवसाय देखें [दे. पं. 
देख.] तुटी येतां ॥ ४ ॥ देवाचें देऊळ होतें [पं. त. होतें जें भंगलें.] तें भंगळें । चित्तासी जे आलें करावेंसें ॥५॥ 
आरंभीं कीर्तन करीं एकादशी । नव्हतें अभ्यासीं चित्त आधीं ॥६ ॥ कांहीं पाठ केलीं संतांची उत्तरें । विश्वासें 
आदरें करोनियां ॥ ७ ॥ गाती पुढें त्यांचें धरावें धृपद । भावें चित्त शुद्ध करोनियां ॥ ८ ॥ संताचे सेविलें तीर्थ 
पायवणी । लाज नाहीं मनीं येऊं दिळी ॥९ ॥ टाकला तो कांहीं केला [पं. पर उपकार.] उपकार | केलें हें शरीर 
कष्टवूनि ॥ १० ॥ वचन मानिलें नाहीं [दे. सुहुर्दाचे.] सुह्ृदाचें । समूळ प्रपंचे वीट आला ॥ ११ ॥ सत्यअसत्यासी 
[पं. सत्यअसत्याचें.] मन केलें ग्वाही । मानियेलें नाहीं बहुमतां ॥ १२ ॥ मानियेला स्वप्नीं गुरूचा उपदेश । धरिला 
विश्वास दृढ नामीं ॥ १३ ॥ [पं. यावरी.] यावरि या जाली कवित्वाची स्फूर्ति । पाय धरिले चित्तीं विठोबाचे ॥ १४ 
॥ निषेधाचा कांहीं पडिला आघात । तेणें मध्यें चित्त दुखविळें ॥ १५ ॥ बुडविल्या वह्या बैसलों धरणें । केलें 
नारायणें समाधान ॥ १६ ॥ विस्तारीं सांगतां बहुत प्रकार । होईल उज्लीर आतां पुरे ॥ १७ ॥ आतां आहे तैसा 
दिसतो विचार । पुढील प्रकार देव जाणे ॥१८ ॥ भक्‍ता नारायण नुपेक्षी सर्वथा । कृपावंत ऐसा कळों [पं. आला.] 
आलें ॥ १९ ॥ तुका ह्मणे माझे सर्व भांडवल । बोलविले बोल [दे. “बोल” हा शब्द नाहीं.] पांडुरंगे ॥ २० ॥ 
































१३३४. ऐका वचन हें संत । मी तों आगळा पतित | काय काजे प्रीत । करीतसां आदरें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
माझे चित्त मज ग्वाही । सत्य तरलों मी नाहीं । एकांचिये वांहीं । एक देखीं मानिती ॥ ७ ॥ बहु पीडिलों संसारे 
। मोडीं पुसें पिटीं ढोरे । न पडतां पुरें । या विचारें राहिलों ॥२॥ सहज सरलें होतें कांहीं । द्रव्य थोडे बहु तें ही 
। त्याग केला नाहीं । दिलें द्विजां याचकां ॥ ३ ॥ प्रियापुत्रबंधु । यांचा तोडिला संबंधु । सहज जालों मंदु । 
भाग्यहीन करंटा ॥४ ॥ तोंड न दाखवे जना । शिरें सांदी भरें राणां | एकांत तो जाणां । तयासाटीं लागला ॥५ 
॥ पोटें पिटिलों [पं. पीडिलों.] काहारें । दया नाहीं या विचारें । बोलावितां बरें । सहज ह्मणे यासाटीं ॥६॥ सहज 
वडिलां होती सेवा । ह्मणोनि पूजितों या देवा । तुका ह्मणे भावा । साटीं झणी घ्या कोणी ॥७ ॥ 


























१३३५. बरें जालें देवा निघाळें दिवाळे । बरी या दुष्काळे पीडा केळी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अनुतापें तुझें 
राहिळें चिंतन | जाला [पं. “हा” हा शब्द नाहीं. ] हा वमन संवसार ॥ ७ ॥ बरें जालें देवा वाईल कर्कशा । बरी हे 
दुर्दशा जनामध्ये ॥२॥ बरें जालें जगीं पावलों अपमान । बरें गेलें धन ढोरं गुरें ॥३॥ बरें जालें नाहीं धरिली 





विषयानुक्रम 








ळोकलाज । बरा आलों तुज शरण देवा ॥४ ॥ बरें जालें तुझे केलें देवाईल । लेंकरें बाईल उपेक्षिलीं ॥५॥ 
तुका ह्मणे वरं व्रत एकादशी । केलें उपवासीं जागरण ॥६॥ 





॥२३॥ 





१३३६. बोलावा विठ्ठल पाहावा विठ्ठल | करावा विठ्ठल जीवभाव ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ येणें सोसें [पं. सोस० 
परत माघारी०] मन जालें हांवभरी । परती माघारी घेत नाहीं ॥ ७ ॥ बंधनापासूनि उकलली गांठी । देतां आली 
मिठी [पं. सावकाश.] सावकार्शें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे देह [पं. «देहीं भरला विठ्ठल । काम क्रोध केलें-.] भारिला विठ्ठलें । 
कामक्रोधें केलें घर रितें ॥३॥ 





१३३७. मीचि मज व्यालों । पोटा आपुलिया आला ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां पुरले नवस | निरसोनी गेली 
आस ॥ ७ ॥ जालों बरा बळी | गेलों मरोनि तेकाळीं ॥२॥ दोहींकडे पाहे | तुका आहे तैसा आहे ॥३॥ 


१३३८.जग अवघें देव । मुख्य उपदेशाची ठेव ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आधीं आपणयां नासी । तरि उतरे ये 
कसीं ॥ & ॥ब्रह्मज्ञानारचें कोठार । तें [पं. तें या निश्चये] हें निश्चये उत्तर ॥२॥ तुका ह्मणे ते उन्मनी | नास कारया 
कारणीं ॥३॥ 





१३३९. साधनांच्या कळा आकार आकृति | कारण नवनीतीं मथनाचें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ पक्षियासी नाहीं 
मारगीं आडताळा । अंतरिक्षीं [पं. अंतरिक्ष. दे. त. अंतराक्षी.] फळासी चि पावे ॥ ७ ॥ भक्तीची जोडी [पं. गोडी.] ते 
उखत्या चि साटीं । उणें पुरें तुटी तेथें [पं. येथे] नाहीं ॥२ ॥ तुका ह्मणे [पं. आहे.] आलें सांचत सांचणी । आजि 
जाली धणी एकसरे ॥३॥ 


१३४०. नाहीं येथे वाणी । सकळां वर्णी घ्यावी धणी ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ जालें दर्पणाचें अंग । ज्याचा त्यासी 
दावी रंग एका भावाचा एकांत । पीक पिकला अनंत ॥ २ ॥ तुका [पं. खळ] खळे दाणीं । करी बैसोनी वांटणी ॥ 
३॥ 





१३४१. ठेविलें जतन । करूनियां निज धन ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जयापासाव उत्पत्ति | तें हें बीज धरिलें 
हातीं ॥ ७ ॥ निवडिलें वरळा भूस । सार आइन [त. जिन्नस.] जिनस ॥ २ ॥ तुका ह्मणे नारायण । भाग 
संचिताचा गुण ॥३ ॥ 





१३४२. [दे. भ्रमना.] भ्रमणा पाउळें वेचिलीं तीं वाव । प्रवेश्ातां ठाव एक द्वार ॥१॥॥ ध्रु. ॥ सार तीं 
पाउलें विठोबाचीं जीवीं । कोणीं न [पं. विसंबावी.] विसंभावीं क्षणभरि ॥ ७ ॥ सुलभ हें केळें सकळां जीवन । 
फुंकावे [पं. फुंकावा.] चि कान न लगेसें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे येथें सकळ ही कोड । पुरे [पं. मुळे] मूळ खोड 
विस्ताराचें ॥३॥ 


१३४३. कांहीं जाणों नये पांडुरंगाविण । पाविजेळ सीण संदेहानें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ भलतिया नावें [पं. 
आळवितां.] आळविला पिता । [त. परि.] तरि तो जाणता कळवळा ॥ ७ ॥ अळंकार [पं. होतो.] जातो [पं. होतो.] 
गौरवितां वाणी । सर्वगात्रा धणी हरिकथा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे [दे. उपज विल्हाळे.पं. उपजे विल्हाळ.] उपजे विल्हाळें 
आवडी | करावा तो घडी घडी लाहो ॥३॥ 





विषयानुक्रम 


१३४४. बीजापोटीं पाहे फळ । विध न करितां सकळ ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ तया मूर्ख [पं. ह्मणावे तें वेडे.] ह्मणावें 
वेडें । कैसें तुटेल सांकडे ॥ ७ ॥ [पं. दावाविया.] दावितिया वाट । वेठी [पं. धरूनि.] धरूं पाहे चाट ॥ २ ॥ पुढिल्या 
उपाया । तुका ह्मणे राखे काया ॥३॥ 





१३४५. मातेचीं जो थाने फाडी | तया जोडी कोणते ॥१॥॥ ध्रु. ॥ वेदां निंदी तो चांडाळ । भ्रष्ट [दे. पं. 
सुतकिया.] सुतकीया खळ ॥ ७ ॥ अगी लावी घरा । मग वसती कोठे थारा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे वर्म | येरा [पं. 
जाणवितो.] नाचवितो भ्रम ॥३ ॥ 





१३४६. वेश वंदाया पुरते । कोण ब्राह्मण निरुते ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसें सांगा मजपाशी । संतां निरवितों 
येविज्ीं ॥ ७ ॥ असा जी प्रवीण । ग्रंथीं [पं. ग्रंथ केले. सुद्धहीण.] कळे शुद्धहीण ॥ २ ॥ तुका ह्मणे लोपें । सत्याचिया 
घडती पापें ॥३॥ 





१३४७. ज्या ज्या आह्यांपाश्ीं होतील [पं. होईल.] ज्या शक्ति । तेणें हा श्रीपती अळंकारूं ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
अवघा पायांपाश्ीं दिला जीवभाव । जन्ममरणाठाव पुसियेला ॥ ७ ॥ ज्याचें देणें त्यासी घातला संकल्प । 
बंधनाचें पाप चुकविळें ॥२॥ तुका ह्मणे येथें उरला विठ्ठल । खाये बोळे बोल [गायनाचे.] गाये नाचे ॥३॥ 





१३४८. आह्मी आळीकरें । प्रेमसुखाचीं लेंकुरें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ पायीं गोविळी वासना । [दे. तुज. त. तुष्य.] 
तुच्छ केलें ब्रह्मज्ञाना ॥ ७ ॥ येतां पाहें मुळा | [पं. वास पंढरीचा.] वाट पंढरीच्या डोळां ॥ २ ॥ तुका ह्मणे स्थळें । 
मग मी पाहेन [पं. सकळ.] सकळें ॥३॥ 





१३४९. आइत्याची राशी । आली पाकसिद्धीपाज्ञीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां सांडोनि भोजन । भिके जावें 
वेडेपण [दे. त. वेडेपणें.] ॥ ७ ॥ [पं. उसतील.] उसंतिली वाट । मागे परतावें फुकट ॥ २ ॥ तुका ह्मणे वाणी । वेचों 
वैसोन [पं. टाकनी.] ठाकणीं ॥३॥ 





१३५०. [दे. धन्यें] धन्य शुद्ध जाती । धरीं लौकरी परती ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐकिले तें चि कानीं । होय 
परिपाक मनीं ॥ ७ ॥ कळवळा पोटीं । सावधान हितासाठीं ॥ २ ॥ तुका ह्मणे भाव । [पं. ज्याचा.] त्याचा तो चि 
जाणां देव ॥३॥ 








१३५१. जीवित्व तें किती । हें चि धरितां बरें चित्तीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ संत [पं. सुमन.] सुमर्ने उत्तरें । मृदु 
रसाळ मधुरें ॥ & ॥ विसांवतां कानीं । परिपाक घडे मनीं ॥२॥ तुका ह्मणे जोडी | हाय जतन रोकडी ॥३॥ 








१३५२. अभिमानाची [पं. स्वामिणी.] स्वामिनी शांति । महत्व घेती सकळ ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥कळोनि ही [पं. 
हें.] न कळे वर्म । तरि श्रम पावती ॥ & ॥ सर्व सत्ता [पं. धरितां] करितां धीर । वीर्या वीर आगळा ॥२ ॥ तुका 
ह्मणे तिखट तिखें । मृदसखें आवडी ॥३॥ 


१३५३. भोजन तें [पं. “ते” शब्द नाहीं.] पाशांतीचें । निचे [पं. उंच नीच.] उंचें उसाळी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जैशी 
कारंज्याची कळा | तो जिव्हाळा [पं. स्वहिताचा.] स्वाहिता ॥ ७ ॥ कल्पना ते देवाविण | न करी भिन्न इतरीं ॥२ 
॥ तुका ह्मणे पावे भूतीं । ते निश्चिती मापली ॥३॥ 











विषयानुक्रम 





१३५४. पोटापुरतें काम । परि अगत्य तो राम ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ कारण तें हें चि करीं । चित्तीं पांडुरंग 
घरीं॥ ७ ॥ प्रारब्धीं हेवा । जोडी देवाची ते सेवा ॥२॥ तुका ह्मणे बळ । बुद्धी वेचूनि सकळ ॥३॥ 





१३५५. बहुतां जन्मां अंतीं । जोडी [पं. लाघली.] लागली हे हातीं ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ मनुष्यदेहा ऐसा ठाव | 
धरीं पांडुरंगीं भाव ॥ ७ ॥ बहु केला फेरा । येथें सांपडला थारा ॥२॥ तुका ह्मणे जाणे | ऐसे [पं. भलते. त. भले ते 
शाहणे.] भले ते शाहाणे ॥३॥ 


१३५६. [पं. रूप नाव.] रूप नांवें माया घोळावया ठाव । भागा आले भाव तयावरि ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सींव 
वाटे परी न खंडे पृथिवी । शाहाणे ते जीवीं समजती ॥ ७ ॥ पोटा आलें तिच्या लोळे [पं. लोडे मड्यावरी । पारखीये 
करी खंती तिची.] मांड्यांवरि । पारखी न करी खंतीं चित्तीं ॥२॥ तुका ह्मणे भक्‍तीसाटीं हरिहर । अरूपीचें [पं. 
क्षीर०.] क्षरविभाग हें ॥३॥ 








१३५७. लेकराची आळी न पुस्वी केसी । काय तयापाज्ीं उणें जाळें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ आह्यां लडिवाळां 
नाहीं तें प्रमाण । कांहीं ब्रह्मज्ञान आत्मस्थिती ॥ ७ ॥ वचनाचा घेईन अनुभव पदरीं । जें हें जनाचारीं मिरवलें 
॥२॥ तुका ह्मणे माझी भोळिवेची आटी । दावीन शेवटीं कौतुक हें ॥३॥ 








१३५८. [पं. आर्तभूत प्रति.] आर्तभूतांप्रति । उत्तम योजाव्या त्या शक्ति ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥फळ आणि समाधान 
। तेथें उत्तम कारण ॥ & ॥ अल्पें तो संतोषी । स्छळीं सांपडे उदेसीं ॥२॥ सहज संगम । तुका ह्मणे तो उत्तम 
॥३॥ 





१३५९. मुळाचिया मुळें । दुःखें वाढती सकळे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसा योगियांचा धर्म । नव्हे वाढवावा श्रम 
॥ ७ ॥ न कळे आवडी । कोण [त. आणे.] आहे कैसी घडी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे [दे. त. थीतें. पं. स्थीत.] थीत । दुःख 
पाववावें चित्त ॥३॥ 


१३६०. भाग्यवंतां हें चि काम । मापी नाम वैखरी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आनंदाची पुष्टि अंगीं । श्रोते संगीं 
उद्धरती ॥ & ॥ पिकविलें [पं. पिकलें.] तया खाणें किती । पंगतीस सुकाळ ॥ २ ॥ तुका करी प्रणिपात | दंडवत 
[पं.आचार्या.] आचारियां ॥३॥ 





१३६१. लठिकें तें रुचे । साच कोणां ही न पचे ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ऐसा माजल्याचा गुण | भोगें कळों येइल 
सीण ॥ & ॥ वाढवी ममता । नाहीं वरपडला तो दूतां ॥ २ ॥ [दे. पं. न मनी माकड । कांहीं उपदेश हेकड ॥.] कांहीं न मनी 
हेकड | तुका उपदेश माकड ॥३॥ 








१३६२. कौतुकाची सृष्टी । कौतुके चि केळे कष्टी ॥१॥॥ ध्रु. ॥ मोडे तरी भळें खेळ | फांके फांकिल्या 
कोल्हाळ ॥ & ॥ [त. पं. जाणनिया.] जाणणियासाटीं । भय सामावले पोटीं ॥२॥ तुका ह्मणे चेता । होणें तें तूं च 
आइता ॥३॥ 








१३६३. भोवंडींसरिसें । अवघें भोंवत चि दिसे ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ ठायीं राहिल्या निश्चळ । आहे अचळीं 
अचळ ॥ ७ ॥ एक [पं. एके.] हाकेचा कपाटीं । तेथे आणीक नाद उठी ॥ २ ॥ [पं. अभ्र.] अभ्रे धांवे शशी | [दे. असे ते 
तें दुसरें भासी. पं. असे तेथे दुसरे भासी.] तुका ह्मणे दुसरें भासी ॥३॥ 


विषयानुक्रम 


१३६४. [पं. नव्हे.] नव्हो आह्यी आजिकालीचीं । काचीं कुचीं चाळवणी [पं. वाळवणी] ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ एके 
ठायीं मूळडाळ । ठावा सकळ आहेसी ॥ ७ ॥ तुमचें [पं. आमचें तें कांही .] आमचेंसें कांहीं । भिन्न नाहीं वांटलें ॥ २ 
॥ तुका ह्मणे जेथें असें । तेथें दिसें तुमचासा ॥३॥ 








१३६५. योग्याची संपदा त्याग आणि शांति । उभयलोकीं कीर्ति सोहळा मान ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
येरयेरांवरी जायांचें उसिणें । भाग्यस्थळीं देणें झाडावेसीं ॥ ७ ॥ केलिया फावला ठायींचा तो लाहो । तृष्णेचा 
तो काहो काव्हवितो ॥२ ॥ तुका ह्मणे लाभ अकर्तव्या नांवें । शिवंपद जीवें भोगिजेळ ॥३॥ 








१३६६. मरणा हातीं सुटली काया । विचारें या निश्चये ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नासोनियां गेली खंती । 
सहजस्छिति भोगाचे [पं. भोगावे.] ॥ ४ ॥ न देखें सें जालें श्रम । आलें वर्म हाता हें ॥२॥ तुका ह्मणे कैची कींव । 
कोठें जीव निराळा ॥३॥ 





१३६७. नव्हे ब्रह्मचर्य बाइळेच्या त्यागें । वैराग्य वाउगें देशत्यागें ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ काम वाढे भय 
वासनेच्या द्वारें । सांडावें तें धीरें [पं. आचावचे.] आचावाचे ॥ ७ ॥ कांपवूनि टिरी शूरत्वाची मात | केलें वाताहात 
उचित काळे ॥२॥ तुका ह्मणे करी जिव्हेसी विटाळ । लटिक्‍्याची मळ स्तुति होतां ॥३ ॥ 





१३६८. नको सांडूं अन्न नको सेवूं वन । [पं. चित्ती.] चिंतीं नारायण सर्व भोगीं [त. भागी.] ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ 
मातेचिये खांदीं बाळ नेणे सीण । भावना त्या भिन्न मुंडाविया ॥ & ॥ नको गुंपों भोगीं [पं. भागी.] नको पडों 
त्यागीं । लावुनि [पं. सर्व.] सरें अंगीं देवाचिया ॥ २ ॥ तुका ह्मणे नको पुसों वेळोवेळां । उपदेश वेगळा [त. 
निराळा.] उरला नाहीं ॥३॥ 





१३६९. अवघी मिथ्या आटी । राम नाहीं तंव कंठीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सावधान सावधान । उगवीं संकल्पीं 
हें मन ॥ & ॥ सांडिलें तें मांडे । [दे. आत्र. पं. अग्र] आग्रह उरल्या [पं. काळ.] काळें दंडे ॥२॥ तुका ह्मणे [पं. 
आला.] आलें भागा | देउनि चिंतीं पांडुरंगा ॥३ ॥ 


१३७०. न संगावें [संगवे.] वर्म । जनीं असों द्यावा भ्रम ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ उगींच लागतील पाठीं । होतीं 
रितीं च हिंपुटी ॥ ७ ॥ सिकविल्या गोटी । शिकोन [पं. क्षिकोनि धरितील पोटी.] न धरिती पोटीं ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
सीण । होइल अनुभवाविण ॥३॥ 





१३७१. जातिविजातीची व्हावयासि भेटी । संकल्प तो पोटीं वाहों नये ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ होणार तें घडो 
होणाराच्या गुणें । होइल नारायणें निर्मिले तें ॥ ७ ॥ [पं. व्याघ्राची ते.] व्याप्राचिये भुके वधावी ते गाय । याचें नांव 
काय पुण्य असे ॥२॥ तुका ह्मणे न करी विचार पुरता । गरज्याची माता पिता खर ॥३॥ 





१३७२. शाहाणियां पुरे एक चि वचन । विश्ञारती [*इश्नारती” असावें.] खुण ते चि त्यासी ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
उपदेश असे तांकारणें । घेतला तो मनें [पं. “पाहिजे हा” याच्याबद्दल “पाहिजेल”.] पाहिजे हा ॥ ७ ॥ फांसावेना तरिं 
दुःख घेतें वाव । मग होतो जीव कासावीस ॥ २ ॥ तुका ह्मणे नको राग धरूं झोंडा । नुघडितां पीडा होइल 
डोळे ॥३॥ 








विषयानुक्रम 





१३७३. अभिनव [दे. त. पं. अभिन्नव.] सुख तरि या विचारें । विचारावे बरें संतजनीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
रूपाच्या आठवें दोन्ही ही आपण । वियोग [दे. वियोगें तो क्षीण.] तो क्षण होत नाहीं ॥ & ॥ पूजा तरि चित्ते कल्पा 
[पं. कल्प.] तें ब्रह्मांड । आहाच तो खंड एकदेसी ॥२॥ तुका ह्मणे माझा अनुभव यापरि । डोई पायांवरि ठेवीतसें 
॥३॥ 








१३७४. नटनाट्य तुह्मी केलें याच साटीं । कवतुकें दृष्टी निववावी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नाहीं तरि काय 
कळलें चि आहे । वाघ आणि गाय लांकडाची॥ ७ ॥ अभेद चि असे मांडियेलें खेळा । केल्या दीपकळा 
बहुएकी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे रूप नाहीं दर्पणांत । संतोषाची मात दुसरें तें ॥३॥ 











१३७५. रवीचा प्रकाश । तो चि निज्ली घडे नाश । जाल्या बहुवस | तरि त्या काय दीपिका ॥१॥ ध्रु. 
॥ आतां हा चि वसो जीवीं । माझे अंतरीं गोसावीं । होऊं येती ठावीं । काय वर्मे [पं. त्या यानें.] याच्यारने ॥ ७ ॥ 
सवें असतां धणी । आड येऊं न सके कोणी । न लगे विनवणी । पृथकाची [दे. त. पृथुकाची.] करावी ॥ २ ॥ 
जन्माचिया गति । येणें अवघ्या खुंटती । कारण ते प्रीति । तुका ह्मणे जवळी ॥३॥ 








१३७६. ऐसे सांडुनियां धुरे । किविलवाणी दिसां [पं. दिसतां.] कां रे | कामें [पं. कामीं.] उर भरे । हातीं नुरे 
मृत्तिका ॥१॥॥ ध्रु. ॥उदार हा जगदानी । पांडुरंग अभिमानी । तुळसीदळ पाणी । चिंतनाचा भुकेला ॥ ७ ॥ 
न लगे पुसावी चाकरी । कोणी [पं. कोण वकील या घरीं.] वकील ये घरीं । [पं. ज्याचा.] त्याचा तो चाकरी । पारपत्य 
सकळ ॥ २ ॥ नाहीं आडकाटी । तुका ह्मणे [पं. जा भेटी.] जातां भेटी । न बोलतां मिठी । उगी च पायीं घालावी ॥ 
३॥ 


१३७७. [पं अपकारी असो उरोनि उरला.] उपकारी असे आरोणि उरला । आपुलें तयाला पर नाहीं ॥१॥॥ 
ध्रु. ॥ लाभावरि घ्यावें सांपडळें काम । आपला तो श्रम न विचारी [पं. विचारिता.] जीवा ऐसें [पं. ऐसा.] देखे 
आणिकां जीवांसी । निखळ चि रासि गुणांची च ॥ २ ॥ तुका ह्मणे देव [पं. गुणांचा.] तयांचा पांगिला । न भंगे 
संचळला धीर सदा ॥३॥ 


१३७८. कोणा [पं. कोण्या पुण्यें त्यांचा] पुण्यें यांचा होईन सेवक। जींहीं द्वंद्दादिक [दे. त. पं. द्वंदादिक.] 
दुराविळें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसें वर्म मज दावीं नारायणा । अंतरीं [पं. अंतरींच्या.] च खुणा [त. पं. प्रगटोनि.] प्रकटोनि ॥ 
9 ॥ बहु अवघड असे संतभेटी । तरि जगजेठी करुणा केली ॥ २ ॥ तुका ह्मणे मग [पं. गन] नर्ये तृप्तीवरी । 
सुखाचे शेजारीं पहुडईन ॥३॥ 





१३७९. क्षणक्षणां सांभाळितों । साक्षी होतों आपुला ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥न घडावी पायीं तुटी । [पं. मने मिठी 
घातली.] मन मुठी घातलें ॥ & ॥ विचारतो वचनां आधीं । धरूनि शुद्धी ठेविली ॥२ ॥ तुका ह्मणे मागें भ्यालो । 
तरीं जालों जागृत ॥३॥ 


१३८०. आणूनियां मना । आवघ्या धांडोळिल्या खुणा । देखिला तो राणा । पंढरपूरनिवासी ॥१ ॥॥ 
ध्रु. ॥ यासी अनुसरल्या काय । घडे ऐसें वांयां जाय । देखिले [पं. धरिले.] ते पाय । सम जीवीं राहाती ॥७॥तो 
देखावा हा विध । चिंतर्ने [पं. चिंतनें चि.] तें कार्य सिद्ध । [पं. आणीक.] आणिकां संबंध । नाहीं पर्वकाळासी ॥२॥ 
तुका ह्मणे खळ । होती [दे हो त. होय] क्षणे चि निर्मळ | जाऊनियां मळ । वाळवंटीं नाचती ॥३ ॥ 


विषयानुक्रम 





१३८१. [पं. धरितां पंढरीची०.] धरितां ये पंढरीची वाट । नाहीं संकट मुक्‍तीचें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ वंदूं येती देव 
पदें । न्या आनंदें उत्साहें ॥ % ॥ नृत्यछंदें उडती रज । जे सहज चालतां ॥२ ॥ तुका ह्मणे गरुड [दे. ढके.] 
टके । वैष्णव निके संभ्रम ॥३॥ 





१३८२. नाम घेतां मन निवे । जिव्हे [पं. जीवे.] अमृत चि स््रवे । होताती बरवे । ऐसे शकुन लाभाचे ॥१॥ 
॥ ध्रु. ॥ मन रंगले रंगळें । तुझ्या चरणीं स्थिरावळें । केलिया विठ्ठलें । ऐसी कृपा जाणावी ॥ ७ ॥ जालें 
भोजनसें दिसे । चिरा पडोनि ठेला [दे. छेला.] इच्छे । घालियाच्या ऐसें । अंगा येती उद्गार ॥२ ॥ सुख भेटो 
आलें सुखा । निघ सांपडला मुखा । तुका ह्मणे लेखा । आतां नाहीं आनंदा ॥३॥ 





१३८३. रुची रुची घेऊं गोडी । प्रेमसुखें जाली जोडी ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ काळ जाऊं नेदूं वांयां । चिंतूं [दे. 
चितितां. त. चिंती.] विठोबाच्या पायां ॥ ७ ॥ करूं भजन भोजन । धणी घेऊं नारायण ॥ २ ॥ तुका ह्मणे जीव 
घाला । होय तुझ्यानें विठ्ठला ॥३॥ 


१३८४. वेळोवेळां हें चि सांगें । दान मार्गे जगासि ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ विठ्ठल हे मंगळवाणी । घेऊं धणी 
पंगती ॥ & ॥ वेचतसे पळें पळ । केलें बळ पाहिजे ॥२ ॥ तुका ह्मणे दुश्चित नका । [पं. राहे.] राहो फुका नाड 
हा॥३॥ 





१३८५. आणीक ऐसें कोठें सांगा । पांडुरंगा सारिखें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ दैवत ये भूमंडळीं । उद्धार कळी 
[दे. पाविते.] पाववितें ॥ ७ ॥ कोठें कांहीं कोठें कांहीं । शोध ठायीं स्छळासी ॥ २ ॥ [दे. आनेत्रींचें. त. अन्नेत्रींचे.] 
अन्यत्रींचें तीर्थी नासे । तीर्थी वसे वज्रळेप ॥ ३ ॥ पांडुरंगींचें पांडुरंगीं | पाप अंगीं राहेना ॥ ४ ॥ ऐसें हरें 
गिरिजेप्रति । गुह्य स्छिती सांगितली ॥५ ॥ तुका ह्मणे तीर्थ क्षेत्र । सर्वत्र हें दैवत ॥६॥ 











१३८६. [त. हा अभंग चार चरणी धरून “भावें घ्यारे भावे घ्यारे । एकदा जारे पंढरीये” हें एवढेंच ध्रुवपद धरलें आहे; आणि शेवटच्या 
कडव्यांत “तुका ह्मणे०” हे अर्ध पूवा असून “घ्यावी हातीं०” हें अर्ध पुढें आहे. ] पुराणींचा इतिहास । मोड रस सेविला [त. पं. 
निवडिला.] ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नव्हती हे आहाच बोल । मोकळे फोल कवित्व ॥ & ॥ भावें घ्या रे भावें घ्या रे । [दे. 
येगदा.] एकदा जा रे पंढरिये ॥ २ ॥ भाग्यें आळेति मनुष्यदेहा । तो हा पाहा विठ्ठल ॥ ३ ॥ पापपुण्य करील 
झाडा । जाइल पीडा जन्माची ॥४ ॥ घ्यावी हातीं टाळदिंडी | गावे तोंडीं गुणवाद ॥५ ॥ तुका ह्मणे घटापटा | 
नलगे वाटा शोधाव्या ॥६॥ 











१३८७. कर्म वर्म नव्हती सांग । उण्या अंगें पतन ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ भलत्या [पं. काळीं.] काळें नामावळी । 
सुलभ भोळी भाविकां ॥ ७ ॥ प्रायश्चित्ते पडती पायां । गाती तयां वैष्णवां ॥ २ ॥ तुका ह्मणे नुपजे दोष | करा 
घोष आनंदें ॥३॥ 


१३८८. पाहा रे हें दैवत कैसें । भक्तिपिरसें [पं. भाविका.] भाविक ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पाचारिल्या सरिसें पावे । 
ऐसें [पं. ऐसी सवें] सेवे वराडी ॥ ७ ॥ शुष्ककाष्ठीं [दे. त. शुल्क काष्टी. पं. शुष्क काष्टी गुरगुरी.] गुरुगुरी । लाज हरि न धरी 
॥२॥ तुका ह्मणे अर्धनारी । ऐसीं धरी रूपडीं ॥३॥ 





१३८९. बहुत सोसिले मागें न कळतां । पुढती काय आतां अंध व्हावें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ एकाचिये अंगीं हें 
ठेवावे लावून । नये भिन्न भिन्ना [पं. भिन्न भिज्र.] चांचपडो ॥ ७ ॥ कोण होईल तो ब्रह्मांडचाळक । आपण चि [दे. 





विषयानुक्रम 





आपणें चि हाके देईल हाके. । पं. आपण चि हाके देइल हाक.] हाक देइल हाके ॥ २ ॥ तुका ह्मणे दिलीं चेतवूनि [दे. गुणीं.] 
सुनीं । कौतुकावांचूनि नाहीं छळ ॥३॥ 








१३९०. आश्चर्य या वाटे नसत्या छंदाचे । कैसें दिलें साचें करोनियां ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ दुजियासी तंव [दे. 
त. पं. आकळ.] अकळ हा भाव । करावा तो जीव [दे. पं. साक्ष.] साक्षी येथें ॥ ७ ॥ एकीं अनेकत्व अनेकीं एकत्व । 
प्रकृतिस्वभाव प्रमाणें चि ॥२॥ तुका ह्मणे करूं उगवूं जाणसी । कुझुळ येविक्लीं तुह्मी देवा ॥३॥ 





१३९१. अस्त नाहीं आतां एक चि मोहोरा [पं. मोहरा.] । पासूनि अंधारा दुरि जालों ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. 
सक्षेत्वे.] साक्षत्वें या जालों गुणाचा देखणा । करीं नारायणा तरी खरें ॥ & ॥ आठवें विसरु पडिलेया मागें । 
आलें तें चि भागे यत्न केलें ॥२॥ तुका ह्मणे माझा विनोद देवासी । आह्मी तुह्यां ऐसीं दोन्ही नव्हो ॥३॥ 





१३९२. क्षर अक्षर हे तुमचे विभाग । कासयानें जग दुरी धरा ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तैसे आह्मी नेणों पालटों च 
कांहीं । त्यागिल्याची नाहीं मागें चाड ॥ ७ ॥ प्रतिपादिता तूं समविषमाचा । प्रसाद तो याचा पापपुण्य ॥२॥ 
तुका ह्मणे तुह्यां नाना अवगणीं । लागे संपादणी लटिक्याची ॥३॥ 








१३९३. सर्वरसीं मीनळें चित्त । अखंडित आनंदु ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ गोत पति विश्वंभरीं । जाला हरि 
सोयरा ॥ ७ ॥ वोळखी ते एका नांवें । [पं. त. इतर वाव.] इतरभावें खंडणा ॥ २ ॥ तुका ह्यणे नांवें रूपें । दुसरीं 
पापें हारपलीं ॥३॥ 





१३९४. मीं हें ऐसें काय जाती । अवघड किती पाहातां ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ नाहीं होत उल्लंघन । नसतां भिन्न 
दुसरें ॥ & ॥ अंधारानें तेज नेलें | दृष्टीखालें अंतर ॥२ ॥ तुका ह्मणे सवें देव । घेतांठाव दावील ॥३॥ 





१३९५. [दे. कवेश्वरांचा. त. पं. कवेश्वराचा.] कवीश्वरांचा तो आह्यांसी [पं. आह्या.] विटाळ| प्रसाद वोंगळ 
चिवडिती ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ दंमाचे [पं. दंमाची आवडी बहिरट०.] आवडी बहिराट अंधळे । सेवटासि काळें होइल तोंड ॥ 
 ॥ सोन्यासेजारीं [पं. सोन्याचे सेजारी.-.] तों लाखेची जतन । [पं. सतंत.] सतंत ते गुण जैसेतैसे ॥२॥ 
सेव्यसेवकता [दे. सेव्य सेववता. पं. सेव्य सेकता.] न पडतां ठावी । तुका ह्मणे गोवी पावती हीं ॥३॥ 








१३९६. वाढलियां मान न मनावी निश्चिती । भूतांचिये प्रीती भूतपण ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. ह्मणोनिया.] 
ह्मणऊनि मना लावावी कांचणी । इंद्रियांचे झणी ओढी भरे ॥ ७ ॥ एका एकपणें एकाचिये अंगीं । लागे रंग 
रंगीं मिळलिया [त. मिळालिया.] ॥ २ ॥ तुका ह्मणे देव निष्काम निराळा । जीवदशे चाळा चळणांचा ॥३ ॥ 








१३९७. माया साक्षी आह्मी नेणों भीड भार । आप आणि पर नाहीं दोन्ही ॥१॥॥ ध्रु. ॥ सत्याचिये 
साटीं अवघा चि भरे । नावडे व्यापार तुटीचा तो ॥ ७ ॥ पोभाळितां [दे. पोंभाळितां.] चरे अंतरींचें दुःख । लांसें 
फांसें मुख उघडावें ॥२॥ तुका ह्मणे नव्हे स्फीतीचा हा ठाव | निवाड्यासी देव साक्षी केला ॥३॥ 











१३९८. संतां आवडे तो काळाचा ही काळ । समर्थाचे बाळ जेवीं समर्थ ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ परिसतां तेथें 
नाहीं [पं. एकेविणे. त. एकेविण.] एकविणें । मोहे [पं. मोहो.] न पवे सीण ऐसें राखे ॥ & ॥ केले अन्याय ते सांडवी 
उपचारें । न देखें दुसरें [दे. पं. नासा.] नाझ्ा मूळ ॥२ ॥ तुका ह्या मुख्य कल्पतरुछाया । काय नाहीं दया तये 
ठायीं ॥३॥ 


विषयानुक्रम 





१३९९. संतांच्या धिक्कारें [वे. त. पं. धीकारें.] अमंगळ जिणें । विश्वशत्रु तेणें सांडी परि ॥१॥॥ ध्रु. ॥ कुळ 
आणि रूप वांयां संवसार [पं. संसार.] | गेला भरतार [पं. भ्रतार] मोकलितां ॥ ७ ॥ मूळ राखे तया फळा काय 
उणें । चतुर [पं. लक्षण.] लक्षणें राखो जाणे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे सायास तो एके ठायीं । दीप हातीं तई अवघे बरें ॥ 
३॥ 





१४००. ओलें मूळ भेदी खडकाचें अंग । आभ्यासासी सांग कार्यसिद्धि ॥१॥॥ ध्रु. ॥ नव्हे ऐसें कांहीं 
नाहीं अवघड । नाहीं कईवाड तोंच वरि ॥ ७ ॥ दोरें चिरा कापे पडिला [पं. पडिल्या.] कांचणी । [पं. अभ्यास.] 
अभ्यासें सेवनीं विप पडे ॥२॥ तुका ह्मणे कैंचा बैसण्यासी ठाव | जठरीं बाळा वाव एकाएकीं ॥३॥ 





१४०१. अमर आहां अमर आहां । खरें कीं पाहा खोटें हें ॥१॥॥ ध्रु. ॥न ह्मणां देह माझा ऐसा । मग 
भरवसा कळेल ॥ ७ ॥ कैंचा धाक कैंचा धाक । सकळिक हें आपुलें ॥२॥ देव चि बरे देव चि बरे | तुका ह्मणे 
[त. खरे खरे तुह्ी.] खरे तुह्शी ॥३॥ 











१४०२. काम नाहीं काम नाहीं । जालों पाहीं रिकामा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ फावल्या या करूं चेष्टा । निश्चळ 
द्रष्टा [दे. त. पं. दृष्टा.] बैसोनि ॥ ७ ॥ नसत्या छंदें नसत्या छंदें | जग विनोदें विऱ्हडतसे [पं. विव्हळतसे.] ॥ २ ॥ 
एकाएकीं एकाएकीं । तुका लोकीं [त. ळोकिकीं.] निराळा ॥३॥ 





१४०३. हातीं घेऊनियां काठी । तुका लागला [पं. कलिबरा.] कळिवरा पाठी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नेऊनि 
निजविलें स्मज्ञानीं । माणसें [पं. “जाळी ते” याच्याबद्दल “जाळीत”.] जाळी ते ठाकणीं ॥ ७ ॥ काडिलें तें ओढें । 
मागील उपचाराचे पुढें ॥२॥ नाहीं वाटो आला भेव । सुख दुःख भोगिता देव ॥ ३ ॥ [पं. याच साटी.] याजसाटीं 
हें निर्वाण । केलें कसियेळें मन ॥४॥ तुका ह्मणे अनुभव बरा । नाहीं तरी [दे. सास्त.] शास्त होय चोरा ॥५॥ 


१४०४. कौर्तन चांग कीर्तन चांग । होय अंग हरिरूप ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ प्रेमाछंदें नाचे डोळे । [पं. हरपले.] 
हारपला देहभाव ॥ ७ ॥ एकदेशीं जीवकळा । हा सकळां सोयरा [पं. सोइरा.] ॥ २ ॥ तुका ह्मणे उरला देव | 
गेला भेव [पं.ते काळीं.] त्या काळें ॥३॥ 


१४०५. [पं. न. बोलसी.] न बोळेसी करा वाचा । उपाधीचा संबंध ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥एका तुमच्या नामाविण | 
अवघा सीण कळतसे ॥ & ॥ संकल्पाचे ओढी मन । पापपुण्य [पं. सवे.] सम चि ॥ २ ॥ तुका ह्मणे नारायणीं । 
पावो वाणी विसांवा ॥३॥ 


१४०६. प्रारब्धा हातीं जन । सुख सीण पावतसे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ करितां [वे. घाईळाचा.] घायाळाचा संग । 
अंगें अंग माखावें ॥ ७ ॥ आविसा अंगें पीडा वसे । त्यागें असे बहु सुख ॥२ ॥ तुका ह्मणे जीव भ्याला | अवघ्या 
आला बाहेरी ॥३॥ 





१४०७. आझ्ा ते करविते बुद्धीचा लोप । संदेह तें पाप कैसें नव्हे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. आपुल्या] आपला 
आपण करावा विचार । प्रसन्न तें सार मन [दे. गोही.] ग्वाही ॥ ७ ॥ नांवें रूपें अंगीं लाविला विटाळ । होतें [पं. 
ते.] त्या निर्मळ शुद्ध वृद्ध ॥२॥ अंधळ्याने नये देखण्याची चाळी । चालों ऐसी बोली तुका बोळे ॥३॥ 








विषयानुक्रम 


१४०८. जळो आतां नांव रूप | माझें पाप गांठींचें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ संतांचिया चरणरजें । उतरू ओझें 
मातीचे ॥ ७ ॥ [पं. लटिका चि.] लटिकियाचा अभिमान । होता सीण [दे. पावित.] पाववित ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
अरूपींचें । सुख साचें निनांवें ॥३ ॥ 


१४०९. निंदा स्तुती करवी पोट । सोंग दाखवी बोभाट ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जटा राख विटंबना | धीर नाहीं 
क्षमा मना ॥ ७ ॥ शुंगारिलें मढें । जीवेंविण जेसें कुडें ॥२॥ तुका ह्मणे रागें । भलते चाबळे वाउगे ॥३॥ 





१४१०. भिक्षापात्र [दे. भिक्ष्यापत्र. त. भिक्षापात्र] अवलंबणें । जळो जिणें लाजिरवाणें । ऐसियासी नारायणे । 
उपेक्षीजे सर्वथा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ देवा पायीं नाहीं भाव । भक्ति वरी वरी वाव । समर्पिला जीव । नाहीं तो हा 
व्यभिचार ॥ & ॥ जगा घालावें सांकडें । दीन होऊनि बापुडें । हें चि अभाग्य रोकडें । मूळ [पं. मूळ आणि विश्वासा.] 
आणि विश्वास ॥२॥ काय न करी विश्वंभर । सत्य करितां निर्धार | तुका ह्मणे सार | दृढ पाय धरावे ॥३॥ 








१४११. भावबळें विष्णुदास । नाहीं [दे. त. नास.] नाश पावत ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ योगभाग्यें घरा येती । सर्व 
शक्ति चालत ॥ ७ ॥ पित्याचे जें [पं. का.] काय धन । पुत्रा कोण वंचीळ ॥ २ ॥ तुका ह्मणे कडे बैसों । तेणें 
असों निर्भर ॥३॥ 


१४१२. कोरड्या [दे. त. गोठी.] गोष्टी चटक्या बोल । शिकल्या सांगे नाहीं ओल ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कोण 
यांचें मना आणी । ऐकों कानीं नाइकोनि ॥ & ॥ घरोघरीं सांगती ज्ञान । भूस [पं. त. सीण.] सिणें कांडिती ॥२॥ 
तुका ह्मणे आपुल्या मति । काय रितीं पोकळें [पं.पोकळ.] ॥३ ॥ 





१४१३. नव्हतियाचा सोस होता । झडो आतां पदर ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ देखणें तें देखियेलें । आतां भलें 
साक्षित्वें ॥ & ॥ [पं. लाभ.] लाभे कळों आली हानि । राहों दोन्हीं निराळीं ॥२॥ तुका ह्मणे एकाएकीं | [पं. हा 
लोकिकीं पसारा. त. हा कां लोकिकीं पसारा.] हा कां लोकीं पसारा ॥३॥ 





१४१४. सोसें वाढे दोप | जाला न पालटे कस ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसें वरवें वचन | [त. करितो.] करितां तें 
नारायण ॥ ७ ॥ [पं. असो.] असे प्रारब्ध नेमें । श्रम [दे. श्रमुचि उरे श्रम. त. श्रमुचि उरे श्रमें.] चि उरे श्रमे ॥२॥ सुख देते 
शांती । तुका ह्मणे धरितां चित्तीं ॥३॥ 


१४१५. काय शारीरापें काम | कृपा साधावया प्रेम । उचिताचे धर्म | भागा आले ते करू ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
देईन हाक नारायणा | तें तों नाकळे बंधना । पंढरीचा राणा । आइकोन धांवेळ ॥ % ॥ सातांपांचांचें गोठले | 
प्रारव्धे आकारले । आतां हें संचले । असो भोगा सांभाळीं ॥ २ ॥ [पं. पावली.] फावली ते बरवी संधि । सावधान 
करूं बुद्धी । तुका ह्मणे मधीं । कोठें नेघे विसावा ॥३॥ 








१४१६. न लगे देशकाळ | मंत्रविधाने सकळ | मनें चि निश्चळ । करूनि करुणा भाकावी ॥१॥॥पध्रु. ॥ 
येतो बैसलळिया ठाया | [दे. आसणें. त. असणें.] आसनें व्यापी देवराया | निर्मळ ते काया । अधिष्ठान तपार्चे ॥७ ॥ 
कल्पनेचा साक्षी । तरि [पं. आवरें लक्ष आदरें चि लक्षी । आवडींने भक्षी । कोरडें धान्य मटमटां ॥ २ ॥ घेणें तरि 
भाव । लक्षी दासांचा उपाव । तुका ह्मणे जीव । जीवीं मेळविळ अनंत ॥३॥ 





विषयानुक्रम 





१४१७. नाहीं [पं. त. “आलें” हा शब्द नाही.] आलें भक्तिसुख अनुभवा । तो मी ज्ञान देवा काय करूं ॥ १ ॥ 
॥ ध्रु. ॥ नसावें जी तुह्मी कांहीं निश्चितीने । माझिया वचर्ने अभेदाच्या ॥ ७ ॥ एकाएकीं मन नेदी समाधान । 
देखिल्या चरण वांचूनियां ॥२॥ तुका ह्मणे वाचा गुणीं लांचावळी । न राह उगली मौन्य मज ॥३॥ 








१४१८. मागतां विभाग । कोठें लपाळ जी मग ॥१॥॥ ध्रु. ॥ संत साक्षी या वचना । त्यांसी ठाउकिया 
खुणा ॥ ७ ॥ होइन धरणेकरी । मग मी रिघों नेदीं बाहेरी ॥२॥ तुका ह्मणे मी अक्षर । तुज देवपणाचा भार ॥ 
३॥ 


१४१९. [मी ठेवण्याचे धणी । तुह्तीं येवसाय.] मिटवण्याचे धनी । तुह्मी [दे. वेवसाय.] व्यवसाय जनीं ॥१॥॥ ध्रु. 
॥ कोण पडे ये लिगाडीं । केली तैसीं उगवा कोडीं ॥ ७ ॥ केलें सांगितलें काम । दिले पाळूनियां धर्म ॥२॥ 
तुका ह्मणे आतां । असो तुमचें तुमचे माथां ॥३॥ 





१४२०. समर्पिली वाणी । पांडुरगीं घेते [पं. घेती.] धणी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पूजा होते [पं. होती.] मुकक्‍्ताफळीं । 
रस ओविया मंगळीं ॥ ७ ॥ धार अखंडित । ओघ चालियेला [दे. नित.] नित्य ॥ २ ॥ पूर्णाहुति [पं. जीव.] जीवें । 
तुका घेऊनि [त. होउनि] ठेला [पं.भाव.] भावें ॥३॥ 


१४२१. अवघा चि आकार ग्रासियेला काळे । एक [त. एका चि. पं. एकतें. निराळें.] चि निराळें हरिचे नाम ॥ 
१ ॥॥ ध्रु. ॥ धरूनि राहिलों अविनाश कंठीं । जीवन हें पोटीं सांटविलें ॥ ७ ॥ शरीरसंपत्ति मृगजळभान । 
जाईल नासोन खरें नव्हे ॥२॥ तुका ह्मणे आतां उपाधीच्या नांवें । आणियेला देवें वीट मज ॥३॥ 














१४२२. बोलणें चि नाहीं । आतां देवाविण कांहीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥एकसरें केला नेम । देवा दिले क्रोध 
काम ॥ ७ ॥ पाहेन ते पाय । जोंवरि हे दृष्टि धाय ॥२॥ तुका ह्मणे मर्ने । हे चि संकल्प वाहाणें ॥३॥ 








१४२३. येथूनियां ठाव । अवघे लक्षायाचे भाव ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ उंची देवाचे चरण । तेथें जालें अधिष्ठान 
॥ ४ ॥ आघातावेगळा । असे ठाव हा निराळा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे स्थळ । धरूनि राहिलों अचळ ॥३॥ 








१४२४. भरला दिसे हाट । अवघी वाढली खटपट । संचिताचे [त. संचिताची वाट. पं. संचिताचे वाटे । वाटा 
होउनि फाकती ॥.] वाट । वाटाऊनि फांकती ॥१॥॥ ध्रु. ॥ भोगा ऐसे ठायाठाव । कर्मा त्रिविधाचे भाव । द्रष्टा येथें 
देव । विरहित संकल्पा [त. पं. संकल्प.] ॥ ४ ॥ दिला पाडूनियां धडा । पापपुण्यांचा निवाडा । आचरती गोडा | 
आचरणे आपुलाल्या ॥ २ ॥ तुका ह्मणे पराधीरने । जालीं ओढल्या क्र्णे । तुटती बंधर्ने | [पं. जरि या देवा.] जरि 
देवा आळविते ॥३॥ 








१४२५. आला भागासी तो करीं वेवसाव । परि राहो भाव तुझ्या पायीं ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ काय चाले तुह्मी 
बांधळें दातारा । वाहिलिया भारा उसंतितों ॥ ७ ॥ शरीर तें करी [पं. जरीराचा.] शरीराचे धर्म । नको देऊं वर्म 
चुकों मना [पं.मज.] ॥ २ ॥ चळण फिरवी ठाव बहुक्स | न [पं. पडो.] घडो आळस चिंतनाचा ॥ ३ ॥ इंद्रियें करोत 
[त. आपुला. पं. आपुलाला.] आपुले व्यापार । आवडीसी थार देई पायीं ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे नको देऊं काळा हातीं । 
येतों काकुलती ह्मणऊनि ॥५॥ 








विषयानुक्रम 


१४२६. आह्यां अवघे भांडवल । येथें [पं. एक.] विठ्ठल एकला ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कायावाचामनोभावें । येथें 
जीवें वेचलों ॥ ७ ॥ परते कांहीं नेणें दुजे । [पं. तत्ववीज.] तत्त्वबीजें पाउलें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे संतसंगें । येणे रंगे 
रंगलों ॥३॥ 

१४२७. साहोनियां टोले उरवावें सार | मग अंगीकार खऱ्या मोळें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ भोगाचे सांभाळी 


द्यावे कळिवर । संचिताची [दे. संचित चि.] थार मोडूनियां ॥ & ॥ महत्त्वाचे ठायीं भोगावी अप्रतिष्ठा । विटवावें 
नष्टां पंचभूतां ॥२॥ तुका ह्मणे मग कैंचा संवसार | जयाचा आदर तें चि व्हावे ॥३॥ 





१४२८. निर्वेर होणें [पं. साधनाच्या मुळे.) साधनाचे मूळ । येर ते विल्हाळ सांडीमांडी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नाहीं 
चालों येत [दे. येती.] सोंगसंपादणी [त. सोंग संपादनी.] । निवडे अवसानीं शुद्धाशुद्ध ॥ ७ ॥ त्यागा नांव तरी 
निर्विषयवासना । [दे. त. कारीये.] कार्यकारणांपुरते विधि ॥ २ ॥ तुका ह्मणे राहे चिंतनीं आवडी । येणें नांवें जोडी 
सत्यत्वेंशीं ॥३॥ 





१४२९. पशु ऐसे होती ज्ञानी । चर्वणीं [पं. “या” नाहीं.] या विषयांचे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ठेवूनियां लोभी लोभ । 
जाला क्षोभ आत्मत्वीं ॥ ७ ॥ केला आणिकां वाढी पाक । खाणें ताक मूर्खासी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे मोठा घात । 
वाताहात हा देह ॥३॥ 


१४३०. कां जी धरिलें नाम । तुह्यी असोनि निष्काम ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कोणां सांगतसां ज्ञान । 
ठकाठकीचें लक्षण ॥ ७ ॥ आवडीने नाचें । आहे तरी पुढें साचें ॥२॥ तुका ह्यणे प्रेम । नाहीं भंगायाचें काम ॥ 
३॥ 





१४३१. खरें बोले तरी । फुकासाठीं जोडे हरी ॥१॥॥ ध्रु. ॥ऐसे फुकाचे उपाय । सांडूनियां वांयां 
जाय ॥ ७ ॥ परउपकार । एका वचनाचा फार ॥२ ॥ तुका ह्मणे मळ । मनें सांडितां शीतळ ॥३॥ 





१४३२. दया क्षमा शांति । तेथें [पं. तेथें देवाची हे वस्ती.] देवाची वसति ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ पावे धांवोनियां घरा । 
राहे धरोनियां थारा ॥ & ॥ कीर्तनाचे वाटे | बराडिया ऐसा लोटे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे घडे । पूजा [पं. «नाम देव०.] 
नामें देव जोडे ॥३॥ 





१४२३३. शिष्याची जो नेघे सेवा । मानी देवासारिखें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ त्याचा [त. खरा.] फळे उपदेश । [पं. 
येरा.) आणिकां दोष उफराटे ॥ ७ ॥ त्याचें खरें ब्रह्मज्ञान । उदासीन देहभावीं [पं. देहेभावे.] ॥२ ॥ तुका ह्मणे 
सत्य सांगे । योत [पं. येउत.] रागें येती ते ॥३॥ 





१४३४. माझीं मेलीं बहुवरि । तूं कां जैसा तैसा हरी ॥१॥॥ ध्रु. ॥विठो कैसा वांचलासि । आतां सांग 
मजपाश्ीं ॥ ७ ॥ तुज देखतां चि माझा । बाप गेळा आजा पणजा ॥ २ ॥ आह्यां लागलळेंसे पाठी | बालत्व [दे. 
तारुण्ये.] तारुण्य काठी ॥३ ॥ तुज फावले तें मार्गे । कोणी नसतां वादिलागें ॥४॥ तुका ह्मणे तुझ्या अंगीं । मज 
देखिल लागलीं [दे.ओऔषीं.] अवघीं ॥५॥ 





१४३५. आणीक कोणाचा न करीं मी संग । जेणें होय भंग माझ्या चित्ता ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ विठ्ठलावांचूनि 
आणीक जे वाणी । नाइकें मी कानीं आपुलिया ॥ % ॥ समाधानासाटीं बोलावी हे मात । परि माझें चित्त नाहीं 








विषयानुक्रम 








कोठें ॥२॥ जिवाहूनि मज ते चि आवडती । आवडे ज्या चित्तीं पांडुरंग ॥ ३ ॥ [पं. तुका ह्मणे तो चि जाणे माझें हित ।.] 
तुका ह्मणे माझें तो चि जाणे हित । आणिकांच्या चित्त नेदीं [पं. नाही.] बोला ॥४॥ 





१४३६. आशा हे समूळ खाणोनि काढावी । तेव्हां चि गोसावी व्हावें [त. त्यांनी.] तेणें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नाहीं 
तरि सुखें असावें संसारीं । फजिती दुसरी करूं नये ॥ & ॥ आज्ञा मारूनियां जयवंत व्हावें । तेव्हां चि निघावें 
सर्वांतूनि ॥२॥ तुका ह्मणे जरीं योगाची तांतडी । आठेची बीवुडी करीं आधीं ॥३॥ 





१४३७. निष्ठावंत भाव भक्तांचा स्वधर्म । निर्धार हें वर्म चुको नये ॥ १ ॥ निष्काम निश्चळ विठ्ठलीं 
विश्वास । पाहों नये वास आणिकांची ॥ २ ॥ तुका ह्मणे ऐसा [पं. कोण.] कोरणे उपेक्षिला । नाहीं ऐकिला ऐसा 
कोणीं ॥३॥ 


१४२३८. नामाचें चिंतन प्रगट पसारा । असाल तें करा जेथें तेथें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सोडवील माझा स्वामी 
निश्चयेसीं । प्रतिज्ञा हे दासी केळी आह्मीं ॥ % ॥ गुण दोष नाहीं [त. पाहातां.] पाहात कीर्तनीं । प्रेमे चक्रपाणी 
वऱ्य होय ॥२॥ तुका ह्मणे कडु वाटतो प्रपंच | रोकडे रोमांच कंठ दाटे ॥३॥ 








१४३९. नाम ह्मणतां मोक्ष नाहीं । ऐसा उपदेश [त. करितिल.] करिती कांहीं । बघिर व्हावें त्याचे ठायीं । 
दुष्ट वचन वाक्य तें ॥१॥॥ ध्रु. ॥जयाचे राहिलें मानसीं । तें [त. तें चि पावलें..] चि पावले तयासी । चांचपडतां 
मेलीं पिसीं । भलतेसीं वाचाळें ॥ ७ ॥ [पं. नवविधाचा.] नवविधीचा निषेध । जेणें मुखें करिती वाद । जन्मा आले 
निंद्य । शूकरयाती संसारा ॥२ ॥ काय सांगों वेळोवेळां । आठव [पं. नाहीं त्या चांडाळा.] नाहीं चांडाळा । नामासाठीं 
बाळा । क्षीरसागरीं कोंडिलें ॥३॥ आपुलिया नामासाठीं । लागे शंखासुरापाठीं । फोडोनियां [पं. फोडिया.] पोटीं 
। वेद चारी काढिले ॥४ ॥ जगीं [पं. प्रसिद्ध बोली.] प्रसिद्ध हे बोली । नामें गणिका तारिली । आणिकें ही उद्धरिलीं 
। पातकी महादोषी ॥५॥ जे हे पवाडे गर्जती । नाम प्रल्हादाच्या [दे. त. प्रल्हादाचा.] चित्तीं । जळतां बुडतां घातीं । 
राखे हातीं विषाचे॥ ६ ॥ काय सांगों ऐश्रीं किती [त. कीर्ती.] । तुका ह्मणे नामख्याती । नरकाप्रती जाती । 
निषेधिती तीं एकें ॥७॥ 








१४४०. किती या काळाचा सोसावा [पं. वोळसा.] वळसा | लागला सरिसा पाठोवाठीं ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
लक्ष चौऱ्याश्ीची करा सोडवण । रिघा या शरण पांडुरंगा ॥ ७ ॥ उपजल्या पिंडा [पं. पीडा.] मरण सांगातें । 
मरतें उपजतें [पं. सरे चि तो.] सवें चि तें ॥२॥ तुका ह्मणे माळ गुंतली राहाटीं । गाडग्याची सुटी फुटलिया ॥ ३ 
॥ 








१४४१. गासी तरि एक विठ्ठल चि गाई । नाहीं तरि ठायीं राहे उगा ॥ १ ॥ अद्वैतीं तों नाहीं बोलाचे 
कारण । जाणीवेचा [पं. सीण.] श्रम करिसी वांया ॥२॥ तुका ह्मणे किती करावी फजिती | लाज नाहीं चित्तीं 
[दे. त. नीति.] निळाजिरा ॥३॥ 








१४४२. जयाचिये वाचे नये हा विठ्ठल । त्याचे मज बोल नावडती ॥१ ॥ शत्रु तो म्यां केला न ह्मणे 
आपुला । जो विन्मुख विठ्ठला सर्वभावें ॥२ ॥ जयासी नावडे विठोबाचें नाम । तो जाणा अधम तुका ह्मणे ॥३॥ 








१४४३. आह्यांसी तों नाहीं आणीक प्रमाण । नामासी कारण विठोबाच्या ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ घाळूनियां 
कास करितों कैवाड । वागों नेदी आड कळिकाळासी ॥ % ॥ अबद्ध वांकडें जेशातैशा [त. पं. जेसे तैज्ञापरी.] परी | 





विषयानुक्रम 





वाचे हरि हरि उच्चारावें ॥२॥ तुका ह्मणे आह्यां सांपडलें निज । सकळां [पं. सकळ ही बीज०.] हें बीज पुराणांचे ॥ 
३॥ 


१४४४. जीव तो चि देव भोजन ते भक्ति । [त. पं. मरण ते मुकति.] मरण ते चि मुक्ति पापांड्याची ॥१ ॥॥ 
ध्रु. ॥ पिडाच्या पोषकीं नागविळें जन । लटिकें पुराण केले वेद ॥ ७ ॥ मना आला तैसा करिती विचार । 
ह्मणती संसार नाहीं पुन्हा ॥२ ॥ [पं. आपुले मनीचे करूनि पाषांड । जनामध्यें भांड पोट भरी ॥ हें कडवें येथें जास्त आहे.] तुका ह्मणे 
पाठीं उडती यमदंड । पापपुण्य लंड न विचारिती [दे.विचारी.] ॥३ ॥ 








१४४५. [पं. भक्तीचा] भक्तांचा महिमा भक्‍त चिं जाणती । दुर्लभ यां गति आणिकांसी ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
जाणोनि नेणते जाले तेणें सुखें । [दे. नो.] न बोलोनि मुखें बोळताती ॥ ७ ॥ अभेदूनि भेद राखियेला अंगीं । 
वाढावया जगीं प्रेमसुख ॥ २ ॥ टाळ [पं. त. घोळ.] घोष कथा प्रेमाचा सुकाळ । मूढ लोकपाळ तरावया ॥३॥ 
तुका ह्मणे हें तों आहे तयां ठावें । जिहीं एक्या भावें जाणीतळें ॥४॥ 











१४४६. आशा तृष्णा माया अपमानाचे बीज । [पं. नासील या.] नासिलिया पूज्य होइजेतें ॥१ ॥ अधीरासी 
नाहीं चालों जातां मान । दुर्लभ [दे. त. दरुषण.] दर्शन धीर त्याचें ॥२ ॥ तुका ह्मणे नाहीं आणिकांसी बोल । 
वांयां जाय मोल बुद्धीपाज्ञीं ॥३॥ 


१४४७. चिंतनें [पं. चिंतने जो सरे तो चि धन्य काळ |.] सरे तो धन्य [दे. “धन्य जाणा काळ” याच्याबद्दल “धन्य काळ ।.*] 
जाणा काळ । सकळ मंगळ मंगळांचें ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ संवसारसिंघु [दे. त. संसार.] नाहीं हरिदासा [पं. हरिच्या दासा.] 
। गर्भवास कैसा नेणती ते ॥ & ॥ जनवन ऐसें [पं. ऐसा.] कृपेच्या सागरें । दाटला आभारंं [पं. आभार.] पांडुरंग ॥ 
२॥ तुका ह्मणे देवा भक्‍तांचें बंधन । दाखविलें भिन्न परी एक ॥३॥ 











१४४८. मोक्षाचे आह्यांसी नाहीं अवघड । तो असे उघड [दे. उघाड.] गांठोळीस ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ भक्‍तीचे 
सोहळे होतील जीवासी । नवल तेविक्ीं पुरवितां ॥ ७ ॥ ज्याचें त्यासी देणें कोण [पं. कोणाचें उचित.] तें उचित | 
मानूनियां हित घेतों सुख [पं. सुखे.] ॥ २ ॥ तुका ह्मणे सुखें देई [पं. घेई.] संवसार । आवडीसी थार करीं माझे ॥ 
३॥ 





॥१२ ॥ 





१४४९. चिंतनासी न लगे वेळ | सर्व काळ करावें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥सदा वाचे नारायण | तें वदन मंगळ ॥ 
9 ॥ पढिये [दे. सर्वोत्तमा.] सर्वोत्तम भाव । येथें [पं. इतर.] वाव पसारा ॥ २ ॥ ऐसें उपदेज्ञी तुका । अवघ्या लोकां 
सकळां ॥३॥ 





१४५०. अंतराय पडे गोविंदीं अंतर । जो जो घ्यावा भार तो चि बाधी ॥१॥॥ ध्रु. ॥बैसलिये ठायीं 
आठवीन पाय । पाहीन तो [पं. ठाव.] ठाय तुझा देवा ॥ ७ ॥ अखंड तें खंडे संकल्पीं विकल्प । मनोजन्य पाप 
रज्ञुसर्प ॥२॥ तुका ह्मणे विश्वीं विश्वंभर वसे । राहों ऐसे दशे सुखरूप ॥३॥ 





१४५१. एकाचिया [पं. घाटा टोकें | एका फिके०.] घाट्या टोके । एक फिके उपचार ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ऐसी सवे 
गोवळिया । भाव तया पढियंता ॥ ७ ॥ [दे. एकाचे थें उच्छिष्ठ-.] एकाचें तें उच्छिष्ट खाय । एका जाय [पं. ठकउनी. दे. 
त. ठकोणि.] ठकवूनि ॥२ ॥ तुका ह्मणे बहु सोपें । बहु रूपें अनंत ॥३॥ 








विषयानुक्रम 





१४५२. कोठें नाहीं अधिकार । गेळे नर वांयां ते ॥१॥॥ ध्रु. ॥ ऐका हें सोपें धर्म | न लभे श्रम चिंतना 
॥ ७ ॥ मृत्याचिये अंगीं छाये | उपाये चि खुंटतां ॥२॥ तुका ह्मणे अवघे जन । येथें मन असोंद्या ॥३॥ 


१४५३. [दे. त. ज्याणें ज्याणें.] ज्यानें ज्यानें जैसें घ्यावें । तैसें व्हावें कृपाळें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सगुणनिर्गुणांचा 
ठाव । विटे पाव धरियेले ॥ & ॥ अवघें साकरेचें अंग । नये व्यंग निवडितां ॥२॥ तुका ह्मणे जें जें करी | तें तें 
हरी भोगिता ॥३॥ 





१४५४. आचरती कर्मे । तेथें काळें [पं. धर्माधमे.] कर्मधर्मे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ खेळे गोवळियांसवें । करिती तें 
त्यांचें साहावें ॥ ७ ॥ यज्ञमुखें घांस । मंत्रपूजेसी उदास ॥२ ॥ तुका ह्मणे चोरी । योगियां ही सवे करी ॥३॥ 


१४५५. नामाचे पवाडे बोलती पुराणें । होऊनि कीर्तन [पं. कीर्तने तूंचि ठेनें.] तो चि ठेला ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
आदिनाथा कंठीं आगळा हा मंत्र । आवडीर्चे स्तोत्र सदा घोकी ॥ & ॥ आगळें हें सार उत्तमा उत्तम । ब्रह्मकर्मा 
नाम एक तुझें ॥ २ ॥ तिहीं त्रिभुवनी गमन नारदा । हातीं विणा सदा नाम मुखीं ॥ ३ ॥ परिक्षिती मृत्यु सातां 
दिवसांचा । मुक्‍त जाला [पं. जाली.] वाचा उच्चारितां ॥ ४ ॥ कोळियाची कीर्ति वाढली गहन । केलें रामायण 
रामा आधीं ॥५॥ सगुण निर्गुण तुज ह्मणे वेद । तुका ह्मणे भेद नाहीं नांवां [पं. नामी.] ॥६ ॥ 











१४५६. भूतदयापरत्वें जया तया परी । संत नमस्कारीं सर्वभावे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ शिकल्या बोलाचा 
धरीसील [पं. धरितील.] ताठा । तरी [पं. जाती.] जासी वाटा यमपंथे ॥ ७ ॥ हिरा परिस मोहरा आणीक पाषाण । 
नव्हे परीजन संतां तैसी ॥ २ ॥ सरितां [पं. वोहळ. त. वाहळ.] वाहाळां गंगे सागरा समान | लेखी तयाहून अधम 
नाहीं ॥३ ॥ आणीक अमुप होती तारांगणें । रविशशिमानें ळेखूं [पं. मोजूं.] नये ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे नाहीं [पं. 
नम्रता.] नरमता अंगीं । नव्हे ते फिरंगी कठिण लोह ॥५॥ 


१४५७. आणीक कांही [पं. “मज” हा शब्द नाहीं.] मज नावडे मात । [दे. त. एक पंढरिनाथ वांचुनिया.] एका 
पंढरिनाथावांचूनियां ॥१ ॥ त्याची च कथा आवडे कीर्तन । तें मज [दे. श्रवणे.] श्रवण गोड लागे ॥२॥ तुका 
ह्मणे संत ह्मणोत भलतें । विठ्ठलापरतें न मनी कांहीं ॥३॥ 








१४५८. ठेवा जाणीव गुंडून । येथें भाव चि प्रमाण ॥१॥॥ ध्रु. ॥एका अनुसरल्या काज । अवघें जाणे 
पंढरिराज ॥ & ॥ तर्कवितर्कासी । वावन लगे सायासीं ॥२॥ तुका ह्मणे भावेंविण । अवघा बोळती तो सीण 
॥३॥ 


१४५९. येथे दुसरी न सरे आटी । देवा भेटी जावया ॥१॥॥ ध्रु. ॥तो चि घ्यावा [पं. एक चित्ते] एका 
चित्ते ।॥ करूनि रिते कळिवर ॥ ७ ॥ षडउर्मी हृदयांत । यांचा अंत पुरवूनि ॥ २ ॥ तुका ह्मणे खुंटे आस | तेथें 
वास करीतो ॥३॥ 





१४६०. मुक्‍त तो आझांका नाहीं जया अंगीं । बद्ध मोहोसंगीं लज्ञा चिंता [पं. चित्ता.] ॥१ ॥ सुख पावे 
शांती धरूनि एकांत । दुःखी तो लोकांत दंम करी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे लागे थोडा च विचार । परी हे प्रकार 
नागविती ॥३॥ 








विषयानुक्रम 





१४६१. कानीं धरी बोल बहुतांचीं मतें । चाट त्यापरतें आणीक नाहीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पावेल गौरव 
वोढाळाचे परी । दंड पाठीवरी यमदूतां ॥ ७ ॥ शब्दज्ञानी एक आपुल्याला मर्ते । सांगती वेदांत भिन्नभावें ॥ २ 
॥ तुका ह्मणे एक भाव न धरिती । पडिली हे माती त्यांचे तोंडीं ॥३॥ 














१४६२. देवा ऐकें हे विनंती । मज नको रे हे मुक्ति । तया इच्छा गति । हें चि सुख आगळें ॥१॥॥ ध्रु. 
॥ या वैष्णवांचे घरीं । प्रेमसुख इच्छा करी । रिद्धिसिद्धी द्वारीं । कर जोडूनि [पं. उभया.] उभ्या ॥ ७ ॥ नको 
वैकुंठींचा वास । असे तया सुखा नास । अद्भुत हा रस । कथाकाळीं नामाचा ॥ २ ॥ तुझ्या नामाचा महिमा । 
तुज न कळे रे मेघऱ्यामा [दे. त. मेघश्नामा.] | तुका ह्मणे आह्यां । जन्म गोड यासाटीं ॥३॥ 














१४६३. न पूजीं आणिकां देवां न करीं त्यांची सेवा । न मनीं या केशवाविण दुजें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ काय 
उणें जालें मज तयापायीं । तें मी मागो काई कवणासी [पं. कवणाचें. त. आणिकांसी.] ॥ ४ ॥ आणिकाची कीर्ती 
नाइकें [पं. “न बोलें” याबद्दल “ना बोल*.] न बोळें । चाड या विठ्ठलेंविण नाहीं ॥२॥न पाहें लोचनीं श्रीमुखावांचूनि । 
पंढरी सांडूनि न वर्जें कोठें ॥३॥न करीं कांहीं आस मुक्तीचे सायास । न भें [पं.भीपे] संसारास येतां जातां ॥४ 
॥ तुका ह्मणे कांहीं व्हावें ऐसें जीवा । नाहीं या केशवाविण दुजें ॥५॥ 











१४६४. नव्हे खळवादी मता [त. मताचा पुरता. पं. मताचि.] च पुरता । सत्याची हे सत्ता उपदेश ॥१ ॥॥ ध्रु 
॥ साक्षत्वेंसी मना आणावीं उत्तरें । परिपाकीं खरें खोटें कळे ॥ ७ ॥ नव्हे एकदेशी शब्द हा उखता । 
ब्रह्मांडापुरता घेईल त्यासी ॥२॥ तुका विनवणी करी जाणतियां । बहुमतें वांयां श्रमो नये ॥३॥ 











१४६५. या चि नांवें दोष । राहे अंतरीं किल्मिष ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मना अंगीं पुण्य पाप । शुभ [पं. अतुभ.] 
उत्तम संकल्प ॥ ७ ॥ विजाऐसीं फळें । उत्तम कां अमंगळे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे चित्त । शुद्ध करावें हे नित [पं. 
हित.] ॥३ ॥ 








१४६६. कुशळ वक्ता नव्हे [पं. जाणीव तो श्रोता.] जाणीव श्रोता । राहे भाव चित्ता धरूनियां ॥१॥॥ध्रु. ॥ 
धन्य तो जगीं धन्य तो जगीं । ब्रह्म तया अंगीं वसतसे ॥ & ॥ न धोवी तोंड न करी अंघोळी । जपे सदाकाळीं 
[पं. रामनाम.] रामराम ॥ २ ॥ जप तप ध्यान नेणे योग [दे. याग.] युक्‍ती । कृपाळु जो भूतीं दयावंत ॥३ ॥ तुका 
ह्मणे होय जाणोनि नेणता । आवडे अनंता जीवाहूनि ॥४॥ 











१४६७. [पं. काळाची ते सत्ता.] काळाचिया सत्ता ते नाहीं घटिका । पंढरीनायका आठवितां ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
सदाकाळ गणना करी आयुष्याची । कथेचे वेळेची आज्ञा नाहीं ॥ % ॥ याकारणें माझ्या विठोबाची कीर्ति । 
आहे हे त्रिजगतीं थोर [पं. वाटे.] वाट ॥ २ ॥ तुका ह्मणे जन्मा आलियारचें फळ । स्मरावा गोपाळ तें चि खरें ॥३ 
॥ 





१४६८. घरोघरीं बहु [पं. “बहु” शब्द नाही.] जाळे कवि । नेणे प्रसादाची चवी ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ लंडा 
भूषणांची चाड । पुढें न विचारी नाड ॥ ७ ॥ काढावें आइतें । तें चि जोडावें स्वहितें ॥२॥ तुका ह्मणे कळे | [पं. 
आहाच झाकितील डोळे] परि होताती अंधळे ॥३॥ 





विषयानुक्रम 


१४६९. नये पाहों मुख मात्रागमन्याचें । तैसें अमक्ताचें गुरुपुत्रा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ह्मणऊनि बरें धरितां 
एकांत । तेणें नव्हे घात भजनासी ॥ ७ ॥ नये होऊं कदा निदकाची भेटी । जया द्वैत पोटीं चांडाळाच्या ॥२॥ 
तुका ह्मणे नका बोलों त्यासी गोष्टी । जयाचिये दृष्टी पाप वाढे ॥३॥ 








१४७०. कथा करोनियां द्रव्य घेती देती । तयां अघोगति नरकवास ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ रवरव कुंभपाक [पं. 
करिता.] भोगिती यातना । नये नारायणा करुणा त्यांची ॥ ७ ॥ असिखड्डधारा छेदिती सर्वांग । तप्तभूमी अंग 
ळोळविती ॥२॥ तुका ह्मणे तया नरक न चुकती । सांपडले हातीं यमाचिया ॥३॥ 











१४७१. नाइकावे कानीं तयाचे ते बोल । भक्‍तीविण फोल ज्ञान सांगे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ वाखाणी अद्वैत 
भक्तिभावेंविण । दुःख पावे सीण श्रोता वक्ता ॥ ७ ॥ अहं ब्रह्म ह्मणोनि [दे. त. पाळित.] पाळीतसे पिंडा । नो [पं. 
बोलों नये भांडा०.] बोलावें भांडा तया सवें ॥ २ ॥ वेदबाह्य लंड बोले [पं. तो.] जो पाषांड । त्याचें काळें तोंड 
संतांमध्यें ॥३॥ तुका ह्मणे खंडी देवभक्तपण | [त. वरिष्ठ तो जाण श्वपचाहूनि ।.] वरिष्ठ त्याहूनि श्वपच तो ॥४॥ 





१४७२. वेदविहित तुह्गी आइका हो कर्मे । बोलतों [पं. बालतो तें वर्म.] तीं वर्मे संतांपुढें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
चारी वर्ण जाळे एकाचिये अंगीं । पापपुण्य भागीं [पं. जगी.] विभागिळें ॥ ७ ॥ प्रथम पाउलीं पावविला पंथ । 
आदि मध्य अंत भेद नाहीं ॥२॥ आंबे बोरी वड [पं. वन.] बाभुळा चंदन । गुणागुणें [पं. गुणागुण. त. गुणागुणी.] भिन्न 
अग्नि एक ॥३ ॥ तुका ह्मणे मन उन्मन जों होय । तोंवरि हे सोय विधि पाळीं ॥४॥ 








१४७३. तीर्थांचें [दे. तीर्थोचे मूळ व्रतांचे फळ. त. तीर्थोचें तें मूळ व्रतांचे ते फळ.] जें मूळ व्रतांचें जें फळ । ब्रह्म तें 
केवळ पंढरिये ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तें आह्मी देखिळलें आपुल्या नयनीं । फिटलीं पारणीं डोळियांचीं ॥ ७ ॥ जीवांचे 
जीवन सुखाचें सेजार । उर्भे कटीं कर ठेवूनियां ॥ २ ॥ जनाचा [पं. जगाचा.] जनिता कृपेचा सागर । दीनां 
ळोभापर [दे. त. पं. दृष्टा.] दुष्टां काळ ॥३ ॥ सुरवरां चिंतनीं मुनिवरां ध्यानीं । आकार निर्गुणीं [पं. तो.] तें चि असे 
॥४॥ तुका ह्मणे नाहीं श्रुती आतुडलें । आह्यां सांपडलें गीतीं गातां ॥५॥ 








१४७४. माझे मनोरथ पावविले [दे. पावले.] सिद्धी । तईं पायीं बुद्धि स्थिरावळी ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ समाधान 
जीव राहिला निश्चळ । गेली हळहळ स्मरणें [दे. स्मरण हें.] हे ॥ & ॥ त्रिविध तापाचें जालेंसे दहन । सुखावले 
मन प्रेमसुखें ॥२॥ महालाभ वाचे वसे पांडुरंग । अंगाअंगीं [पं. अंगोअंगी.] संग अखंडित ॥३ ॥ जीवनाचा जाला 
ओलावा अंतरीं । विश्व विश्वंभरीं सामावळें [पं. मावळलें.] ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे माप भरी आलें सिगे [पं. सीग.] । 
धारबोळ गंगे पूर वाहे ॥५॥ 








१४७५. [पं. कृपेची.] कृपेचें उत्तर देवाचा प्रसाद । आनंदीं आनंद वाढवावा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ बहुतांच्या 
भाग्ये लागळें जाहाज | येथें आतां काज [पं. लवलाहो.] लवलाहें ॥ ७ ॥ अलभ्य तें आलें दारावरी फुका । येथें 
[पं. आतां येथं चुका] आतां चुका न पाहिजे ॥२॥ तुका ह्मणे जिव्हाश्रवणाच्या द्वारें । माप भरा बरें सिगेवरि॥३॥ 








१४७६. पापपुण्यसुखदुःखाचीं मंडळे । एक एकाबळे [पं. एका वेळे डाव घेती | बाब घेती ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
कवतुक डोळां पाहिलें सकळ | नाचवितो काळ जीवांसी [त. भूतांसी.] तो [पं. हा.] ॥ ७ ॥ स्वर्गाचिया भोगे सरतां 
नरक । मागें पुढे एक एक दोन्ही ॥२॥ तुका ह्मणे भय उपजले मना । घेई नारायणा कडिये मज ॥३॥ 





विषयानुक्रम 





१४७७. वचना फिरती अधम जन । नारायण तो नव्हे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ केला आतां अंगीकार । न मनी 
भार समर्थ ॥ ७ ॥ संसाराचा नाहीं पांग । देव [पं. देवें] सांग सकळ ॥ २ ॥ तुका ह्मणे [पं. कीर्ती.] कीर्त वाणूं | 
मध्यें नाणूं संकल्प ॥३॥ 





१४७८. कथा करोनियां मोल ज्यापें घेती । ते ही दोघे जाती नरकामध्यें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ब्रह्म पूर्ण करा 
ब्रह्म पूर्ण करा । [पं. अखंडित स्मरा रामनाम. || अखंड स्मरा रामराम ॥ ७ ॥ मधुरवाणीच्या [पं. मधुरा वाणीच्या.] नका 
पडों भरी । जाल यमपुरी भोगावया ॥ २ ॥ तुका ह्मणे करीं ब्रह्मांड [पं. कळिकाळ.] ठेंगणें । हात पसरी जिणें धिग 
त्याचें ॥३॥ 


१४७९. गोड नांवें क्षीर । [त. परि त्या साकरेचा«] परी साकरेचा धीर ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तैसें जाणा ब्रह्मज्ञान । 
बापुडे तें भक्‍तीविण ॥ & ॥ रुची नेदी अन्न । ज्यांत नसतां लवण ॥ २ ॥ अंधळ्याचे श्रम । शिकविल्याचें चि [पं. 
काम.] नाम ॥३ ॥ तुका ह्मणे तारा | [दे. पं. नाव] नांवें तंवुऱ्याच्या सारा ॥४ ॥ 








१४८०. नम्र जाला भूतां । तेणें कोंडिळें अनंता ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ हें चि श्ूरत्वाचे अंग | हरी आणिला 
श्रीरंग ॥ ७ ॥ अवघा जाला पण । लवण सकळां कारण ॥ २ ॥ तुका ह्मणे पाणी । [पं. पातळपणें तळा आणि ।.] 
पाताळ तें परी खणी ॥३॥ 


१४८१. आपुल्या महिमानें । धातु [पं. परिस.] परिसें केलें सोनें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तैसे न मनीं माझे आतां । 
गुणदोष पंढरिनाथा ॥ ७ ॥ [पं. गांवा मागील वोहळ.] गांवाखालील वाहाळ | गंगा न मनी अमंगळ ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
माती । केली कस्तुरीनें सरती ॥३॥ 


१४८२. आशाबद्ध वक्ता । भय श्रोतियाच्या [दे. त. श्रोतयाच्या.] चित्ता ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ गातो तें चि [पं. ही.] 
नाहीं ठावें । तोंड वासी [पं. काय.] कांहीं द्यावें ॥ % ॥ जालें लोभाचें मांजर । भीक मागे दारोदार ॥ २ ॥ [पं. 
“उभयतां लोभ मन । वांयां गेले तें भजन ॥ बहिर्सुख एके ठायीं । तैसें जाले तयां दोहीं ॥” हीं दोन कडवीं जास्त आहेत.] माप आणि गोणी । 
तुका [दे. त. तुका ह्मणे गोणी । माप आणि रितीं दोन्ही. ] ह्मणे रितीं दोन्ही ॥३॥ 


१४८३. तक्र शिष्या मान | दुग्धा ह्मणे नारायण ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐशीं ज्ञानाची डोबडें । आज्ञाविटंबिलीं 
मूढें ॥ ७ ॥ उपदेश तो जगा । आपण सोंवळा इतका मांगा ॥ २ ॥ रसनाशिइनाचे अंकित । तुका ह्मणे वरदळ 
स्फीत [दे. स्पित त. स्थित.] ॥३ ॥ 





१४८४. ब्रह्मचारी धर्म घोकावें [पं. घोकावी अक्षरें.] अक्षर । आश्रमीं विचार षटकर्मे [त. पं. षटट्म.] ॥१ ॥ ॥ 
ध्रु. ॥ वानप्रस्थ तरी संयोगीं वियोग । संन्यास तो त्याग संकल्पाचा ॥ ७ ॥ परमहंस तरी जाणे सहज वर्म । 
तेथें याती धर्म कुळ नाहीं ॥२॥ बोले वर्म जो चाले याविरहित । तो जाणा पतित श्रुति बोळे ॥३ ॥ तुका ह्मणे 
कांहीं नाहीं नेमाविण । मोकळा तो सीण दुःख पावे ॥४॥ 








१४८५. आही क्षेत्रींचे संन्यासी । देहभरित हृषीकेज्ी । नाहीं केळी ऐज्ञी । आशाकामबोहरी ॥१॥॥ 
ध्रु. ॥ आलें अयाचित अंगा । सहज तें आह्यां भागा | दाता पांडुरंगा । ऐसा करितां निश्चिती ॥ ७ ॥ दंड धरिला 
दंडायमान । मुळीं मुंडिलें मुंडण । बंदी [पं. बंद बंदाचा कोपीन ।] बंद कौपीन । बहिरवास औठडें ॥२॥ काळें 
साधियेळला काळ । मन करूनि निश्चळ । लौकिकीं विटाळ । धरूनि असों [पं. एकांता.] एकांत ॥३ ॥ 








विषयानुक्रम 


कार्यकारणाची चाली । [*“वाच्यावाच्यत्वे” असावे.] वाचावाचत्वें नेमिली । एका नेमें चाली । स्वरूपीं च राहाणें ॥४॥ 
नव्हे वेषधारी । तुका आहाच वरवरी । आहे तैसीं वरीं । खंडे निवडितों [पं. “निवडितों” याबद्दल “निवडी."] वेदांची ॥ 
५॥ 





१४८६. निर्वाहापुरतें अन्न आच्छादन । आश्रमासी स्थान कोंपी गुहा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कोठें ही चित्तासी 
नसावें बंधन । हृदयीं नारायण सांटवावा [पं. सर्वकाळ.] ॥ & ॥ नये बोलों फार बैसों जनामधीं । सावधान बुद्धी 
इंद्रियें [पं. इंद्रिय] दमी ॥२ ॥ तुका ह्मणे घडी घडीर्ने साधावी । त्रिगुणांची गोवी उगवूनि ॥३॥ 





१४८७. जैसीं तैसीं तरी । शरणागतें [पं. तुझीं शरण गतें हरी.] तुझीं हरी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां न पाहिजे 
केलें । ब्रीद लटिकें आपुलें ॥ ७ ॥ शुद्ध नाहीं चित्त । परी ह्मणवितों भक्‍त ॥ २ ॥ मज कोण पुसे रंका । नाम 
सांगे तुझें तुका ॥३॥ 








१४८८. नाशवंत देह नासेल हा जाणा । कां रे उच्चाराना वाचे नाम ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नामे चि तारिळे 
कोट्यान हे कोटी । नामें हे [पं. ची] वैकुंठी वैसविळे ॥ ७ ॥ नामापरतें सार नाहीं त्रिभुवनी । तें कां तुह्ी मनीं 
आठवाना ॥ २ ॥ तुका ह्मणे नाम वेदांसी आगळें | तें दिलें गोपाळे फुकासाटीं ॥३॥ 








१४८९. [पं. आळविती.] आळवितां बाळें । मातेतें सुख आगळे ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ द्यावे आवडी भातुकें । पाहे 
निवे कवतुकें ॥ ७ ॥ लेववूनि [पं. लेउनि.] अळंकार | दृष्टी करावी सादर ॥२ ॥ आपुलिये पदीं । बैसवूनि कोडें 
वंदी ॥ ३ ॥ नेदी लागों दिठी । उचलोनि लावी कंठीं ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे लाभा । वारी घ्या [पं. घ्यावे.] वो 
पद्मनाभा॥५॥ 





१४९०. तप तीर्थ दान व्रत आचरण । गातां हरिगुण वारूं नये ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कोटि [पं. कुळी.] कुळें 
त्याचीं वाटुली पाहाती । त्या तया घडती ब्रह्महत्या ॥ ७ ॥ आपुलिया पापें न सुटे सायासें । कोणा काळें ऐसें 
निस्तरेल ॥ २ ॥ व्हावें साह्य तया न घलावें भय | फुकासाटीं पाहे लाभ घात ॥३ ॥ तुका ह्मणे हित माना या 
वचना । सुख दुःख जाणा साधे फुका ॥४॥ 





१४९१. देवासाटीं जाणा तयासी च आटी । असेल ज्या गांठीं पुण्यराशी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ निर्बळा पाठवी 
बळे वाराणसी । गेळा [दे. त. मेला] आला त्यासी अर्ध पुण्य ॥ ७ ॥ कथे निद्राभंग करावा भोजनीं । तया सुखा 
धणी पार नाहीं ॥२ ॥ यागीं त्रद्ण [दे. त. रीण. पं. रुण.] घ्यावें द्यावे सुख लाहीं । बुडतां चिंता नाहीं उभयतां ॥३॥ 
तुका ह्मणे वर्म जाणोनि करावें । एक न घलावें [पं. घालावे.] एकावरी ॥४॥ 











१४९२. अग्नीमाजी पडे धातु । लीन होउनि राहे आंतु [दे. अतु. त. अतुं. पं. आतु.] | होय शुद्ध न पवे घातु । 
[दे. पं. पटतंतुप्रमाण.] पटतंतुप्रमाणें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ बाह्यरंगाचें कारण । मिथ्या अवघें चि [दे. भषण. पं. भूषज.] भाषण । 
गर्व ताठा हें अज्ञान । [पं. मरणा.] मरण सर्वे वाहातसे ॥ ७ ॥ पुरें मातलिया नदी । लव्हा नांदे जीवनसंधी । वृक्ष 
उन्मळोनि भेदी । परि तो कधीं भंगेना ॥ २ ॥ हस्ती [त. परदळा तें भंगी. दे. परदळ तें भंगी.] परदळा जो भंगी । तया 
पायीं न मरे मुंगी । कोण जाय संगी । पाणोवाणी तयेच्या [पं. तयाच्या.] ॥३ ॥ पिटितां घणें वरि सैरा । तया पोटीं 
राहे हिरा । तैशा काय तगती गारा । तया थोरा होऊनि ॥४॥ लीन दीन हें चि सार | भव उतरावया पार | बुडे 
माथां भार । तुका ह्मणे [पं. राहोनि.] वाहोनि ॥५॥ 








विषयानुक्रम 





१४९३. आह्मी वीर जुंझार । करूं जमदाढे मार | [पं. थापटिले भार । मोड जाला महा दोषां .] तापटिले भार । 
मोड जाला दोषांचा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥जाला हाहाकार [पं. हाहःकार.] | आले हांकीत जुंझार । शंखचक्रांचे शृंगार । 
कंठीं हार तुळसीचे ॥ & ॥ रामनामांकित बाण । गोपी लाविला चंदन । झळकती निझाणें [पं. निज्ाण.] | 
गरुडटके पताका ॥ २ ॥ तुका ह्मणे काळ । जालों जिकोनि निश्चळ । पावला सकळ । भोग आह्यां आमचा ॥ ३ 
॥ 








१४९४. आज्ञाबद्ध तो जगाचा दास । पूज्य तो उदास सर्वजना ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ आहे तें अधीन आपुले 
हातीं । आणिकां ठेविती काय बोल ॥ ७ ॥ जाणतिया पाठीं लागला उपाध । नेणता [पं. नेणता तो सावध भजनासी ।.] 
तो सिद्ध भोजनासी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे भय बांधलेंसे [दे. बांधळें गांठी. त. बांधियेलें.] गांठी । चोर लागे पाठी दुम तया 
॥३॥ 


१४९५. आणिकांसी तारी ऐसा नाहीं कोणी । धड तें नासोनि भलता टाकी ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सोनें शुद्ध 
होतें अविट तें घरीं । नासिळें सोनारीं [त. अळकारें.] अळंकारीं ॥ ७ ॥ ओल शुद्ध काळी [पं. काळी.] काळे जिरें 
बीज । कैचे लागे निज [पं. हातीं.] हाता तेथें ॥ २ ॥ [पं. एका गहु करी.] एक गहू करिती अनेक प्रकार । सांजा 
दिवसीं क्षीर घुगरिया ॥३ ॥ तुका ह्मणे विषा रुचि एका [पं. एक.] हातीं । पाधानी नासिती नवनीत ॥४॥ 


१४९६. वाटे या जनाचे थोर बा आश्चर्य ।न करिती विचार कां हिताचा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कोण दम ऐसा 
आहे यांचे पोटीं । येईल शेवटीं कोण कामा ॥ ७ ॥ काय मानुनियां राहिले निश्चिती । काय जाब देती यमदृूतां 
॥२॥कां हीं विसरलीं मरण बापुडीं । काय यांसी गोडी लागलीसे ॥३ ॥ काय हातीं नाहीं करील तयासी । 
काय जालें यांसी काय जाणों ॥ ४ ॥ [पं. “कां ही" याच्याबद्दल “कां हे”.] कां हीं नाठविती देवकीनंदना । सुटाया 
बंधनापासूनियां ॥५॥ काय मोल यासी लागे धन वित्त । कां हें यांचे चित्त घेत नाहीं ॥६॥ तुका ह्मणे [पं. "कां 
ही” याच्याबद्दल “कां हे”.] कां हीं भोगितील खाणी । कां त्या चक्रपाणी विसरलीं ॥७॥ 

















१४९७. काय एकां जालें तें कां नाहीं ठावें । काय हें सांगावें काय [पं. ह्मणे.] म्हूण ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
देखतील डोळां ऐकतील [दे. पं. ऐकती.] कानीं । बोलिलें पुराणीं तें ही ठावें ॥ ७ ॥ काय हें शरीर साच कीं 
जाणार । सकळ विचार जाणती हा ॥२ ॥ कां हें कळों नये [पं. आपण.] आपुलें आपणा । बाळत्व तारुण्य 
वृद्धदश्ा ॥३॥ कां हें आवडलें प्रियापुत्रधन । काय कामा कोण कोणा [पं. काम (ह्मणजे “कामा” असें दोन वेळ आहे).] 
आलें ॥४॥कां हें जन्म वांयां घातलें उत्तम । कां हे रामराम न ह्मणती ॥५॥ काय भुली यांसी पडली जाणतां 
। देखती मरतां आणिकांसी ॥६॥ काय करिती हे बांधलिया [पं. बांधियेले.] काळें । तुका ह्मणे बळे वज्रपाशीं ॥७ 
॥ 





१४९८. जुंझार ते एक विष्णुदास जगीं । पापपुण्य अंगीं नातळे त्यां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ गोविद आसनीं 
गोविंद शयनीं । गोविंद त्यां मनीं बैसळासे ॥ ७ ॥ [दे. ऊर्ध पुंड भाळीं. त. ऊर्ध्व पुंड भाळीं. पं. ऊर्ध्व पुड भाळ.] ऊर्ध्व पुंडू 
भाळीं कंठीं [दे. कंठी शोभे माळी. त. कंठीं ज्ञोभे माळ.] शोभे माळ । कांपिजे [त. कळि काळे.] कळिकाळ तया भेणें ॥२॥ 
तुका ह्मणे शंखचक्रांचे शृंगार । नामामृतसार मुखामाजी ॥३॥ 








१४९९. जेणें नाहीं केलें आपुलें स्वहित । पुढिलांचा घात इच्छीतसे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ संचितासी जाय 
मिळोनियां खोडी । पतनाचे ओढीवरी [पं. ओडीवरि.] हांव ॥ & ॥ बांधलें गांठी तें लागलें [पं. लागतें.] भोगावें । 


विषयानुक्रम 


ऐसियासी देवें काय कीजे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे जया गांवां जाणे जया | पुसोनियां [पं. “तथा” हा शब्द नाहीं.] तया वाट 
चाले ॥३॥ 


१५००. मानी भक्तांचे उपकार | [दे. त. रुणीचा.] क्र्णीया ह्यमणवी निरंतर । केला निर्गुणीं आकार | [पं. 
कीर्ति मुखें गर्जतां.] कीर्त मुखें वर्णितां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ह्मणोनि जया जे वासना । ते पुरवितो पंढरिराणा । जाला 
भक्तांचा आंदणा । ते उपकार फेडावया ॥ ७ ॥ अंबक्र्पीकारणें । जन्म घेतले नारायणें । एवढें भक्‍तीर्चे लहणें 
[पं. लाहाणें.] । दास्य करी [त. पं. “हा” शब्द नाहीं.] हा दासारचें ॥ २ ॥ ह्मणियें [पं.मनीवे.] करितां शंका न धरी । 
रक्षपाळ बळिच्या द्वारीं । भक्तीचा आभारी । रीग न पुरे जावया ॥ ३ ॥ अर्जुनाचे रथवारु | ते वागवी सर्वेश्वरु । 
एवढे भक्‍तीचे उपकारु । मागे मागे हिंडतसे ॥ ४ ॥ पुंडलिकाचे द्वारीं । सम [पं. पाउले.] पाउलीं विटेवरी । न 
वजे कट करीं । धरूनि तेथे राहिला ॥ ५ ॥ भावभक्तीचा अंकित । नाम साजे दिनानाथ । ह्मणोनि राहिला 
निवांत । तुका चरण धरोनि ॥६॥ 











१५०१. सांगों जाणती शकुन । भूत भविष्य वर्तमान ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ त्यांचा आह्यांसी कंटाळा । पाहों 
नावडती डोळां ॥ & ॥ रिद्धिसिद्धींचे साधक । वाचासिद्ध होती एक ॥ २ ॥ तुका ह्मणे जाती । पुण्यक्षयें 
अधोगती ॥३ ॥ 





१५०२. ठाकलोंसें द्वारीं । उभें याचक भीकारी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मज भीक कांहीं देवा । प्रेमभातुकें [पं. प्रेम 
बाहेरी पाठवा.] पाठवा ॥ ७ ॥ याचकाचा भार । नये घेऊं येरझार ॥२ ॥ तुका ह्मणे दान । सेवा घेतल्यावांचून ॥ ३ 
॥ 





सदाठशिवावर अभंग ॥ २॥ 








१५०३. काय धर्म नीत । [पं.] तुह्यां शिकवावे हित ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अवघें रचियेळें हेळा । लीळा ब्रह्मांड 
सकळा ॥ & ॥ नाम महादेव । येथें निवडला भाव ॥२॥ तुका ह्मणे वेळे । माझे तुह्मांकांन कळे ॥३॥ 





१५०४. भांडावें तें [त. तों.] गोड । पुरे सकळ ही कोड ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ऐसा घरींचा या मोळा । ठावा 
निकटां जवळां ॥ & ॥ हाक देतां दारीं । येती जवळी सामोरीं ॥२॥ तुका ह्मणे शिवें । मागितले हातीं द्यावें ॥ 
३॥ 





॥२॥ 





१५०५. ऐसें [पं. ऐसें कां जालें मज तेंही नकळे.] कां जालें तें मज ही न कळे । कीर्तनाचे रळेपळे जगीं ॥१॥ 
॥ ध्रु. ॥ कैसें तुह्मां देवा वाटतसे बरं । संतांची उत्तरे लाजविलीं ॥ ७ ॥ भाविकां कंटक करिताती पीडा । हा 
तंव रोकडा अनुभव ॥ २ ॥ तुका ह्मणे नाम निर्वाणीचा बाण | याचा अभिमान नाहीं तुह्यां ॥३॥ 




















१५०६. तुह्मी बैसलेती निर्गुणाचे खोळे । आह्यां कां हे डोळे कान दिले ॥१॥॥ ध्रु. ॥ नाइकवे तुझी 
अपकोर्ति देवा । अव्हेरली [पं. अव्हेरिले.] सेवा न देखवे ॥& ॥ आपुले पोटीं तों राखियेला वाव । आह्यांसी कां 
भाव अल्प दिला ॥२॥ तुका ह्मणे दुःखी [पं. ऐसें. त. आहें.] असें हें कळों द्या । पुढिलिया धंद्या मन नेघे ॥३॥ 


विषयानुक्रम 





१५०७. सोंगे छंदें कांहीं । देव जोडे ऐसें नाहीं ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ सारा अवर्घे गाबाळ । डोळ्या आडील 
पडळ ॥ ४ ॥ शुद्ध भावाविण । जो जो केला तो तो सीण ॥२॥ तुका ह्मणे कळे । परि होताती अंधळे ॥३॥ 





१५०८. अवघीं भूर्ते साम्या आलीं । देखिलीं म्यां के होतीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ विश्वास तो खरा मग । 
पांडुरंगकृपेचा ॥ ७ ॥ माझी कोणी न धरो शंका । हो [पं. ऐसें हो कां नि्द॑ंद] कां लोकां [दे. निद्दंद. त. निर्दद.] नि्ठंद्व ॥ 
२॥ तुका ह्मणे जें जें भेटे । तें तें वाटे मी ऐसें [पं.ऐसा.] ॥३॥ 


१५०९. सत्यसंकल्पाचा दाता नारायण । सर्व करी पूर्ण मनोरथ ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ येथें अळंकार शोभती 
सकळ । भावबळे फळ इच्छेचे तें ॥ ॥ अंतरींचें बीज जाणे कळवळा । व्यापक सकळां ब्रह्मांडाचा ॥२॥ तुका 
ह्मणे नाहीं चालत तांतडी । प्राप्तकाळघडी आल्याविण ॥३॥ 








१५१०. काय वाणूं आतां न पुरे हे वाणी । मस्तक चरणीं ठेवीतसें ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ थोरींव सांडिली 
आपुली परिसें । [वे. नेणसि वो. पं. नेणो सिवो.] नेणे सिवों कैसें लोखंडासी ॥ ७ ॥ जगाच्या कल्याणा संतांच्या 
विभूति । देह कष्टविती उपकारें [पं. पर उपकारें.] ॥ २ ॥ भूतांची दया हे भांडवल संतां । आपुली ममता नाहीं देहीं 
॥३॥ तुका ह्मणे सुख पराविया सुखें । अमृत हें मुखें स्रवतसे ॥४॥ 








१५११. जन्मा आलों त्याचें । आजि फळ जालें साचें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तुह्ली सांभाळिलों [पं. सांभाळिलें.] 
संतीं । भय निवारली [पं. निरसली.] खंती ॥ ४ ॥ [दे. त. कृत्याकृत्य. पं. कृत्यकृत्य.] कृतकृत्य जालों । इच्छा केली ते 
पावलों ॥२॥ तुका ह्मणे काळ | आतां करूं न हाके बळ ॥३॥ 








१५१२. काय पुण्यराशी । गेल्या भेदूनि आकाशीं ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ तुह्ली जालेति कृपाळ । माझा केला जी 
सांभाळ ॥ ७ ॥ काय वोळळें संचित । ऐसें नेणे अगणित ॥२॥ तुका ह्मणे नेणें ।॥ काय केळें नारायणे ॥३॥ 





१५१३. असें येथींचिया दीनें [दे. पं. दिनें.] । [त. भाग्यहीने.] भाग्यहीन सकळां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ भांडवल 
एवढें गांठी । नाम कंठीं धरियेलें ॥& ॥ आणिक तें दुजे कांहीं । मज नाहीं यावरी ॥२ ॥ तुका ह्मणे केला 
कोणें । एवढा नेणें लौकिक ॥३॥ 








१५१४. गायें नाचे [त. पं. वाहें.] वार्यें टाळीं । साधन [पं. कली.] कळी उत्तम हें ॥१॥॥ ध्रु. ॥काय जाणों 
तरले किती । [दे. “बैसती या नावेवरी” असें मागून शोध व अंक घालून केलें आहे. प्रथम पं. व. त. यांजप्रमाणेंच पाठ होता. त. नाव आइती.] 
नाव ऐती या वैसा ॥ & ॥ सायासाचें नाहीं काम । घेतां नाम विठोबार्चे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे निर्वाणीचें । शस्त्र साचें 
हेंएक॥३॥ 








१५१५. सर्वकाळ माझे चित्तीं । हे चि खंती राहिली ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ बैसळें तें रूप डोळां । वेळोवेळां 
आठवे ॥ & ॥ वेव्हाराची सरली मात । अखंडित अनुसंधान ॥ २ ॥ तुका ह्मणे वेध जाला । अंगा आला श्रीरंग ॥ 
३॥ 





१५१६. जैसें [पं. जेसा.] दावी तैसा राहे । तरि कां देव दुरी आहे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ दुःख पावायारचें मूळ । 
[दे. रहनी.] रहणी ठाव नाहीं ताळ ॥ & ॥ माळामुद्रांवरी । कैंचा सोंगे जोडे हरि ॥ २ ॥ तुका ह्मणे देखें । ऐसे [पं. 
ऐसीं.] परीचीं बहुतेकें ॥३॥ 


विषयानुक्रम 


१५१७. अवघा तो शकुन । हृदयीं देवाचे [पं. चिंतन.] चरण ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ येथें नसतां वियोग । लाभा 
उणें काय मग ॥ ७ ॥ संग हरिच्या नामाचा | शुचिर्भूत सदा वाचा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे हरिच्या दासां । शुभकाळ 
अवघ्या दिज्ञा॥३॥ 








१५१८. ब्रह्मरूपाचीं कर्मे ब्रह्मस्प । विरहित संकल्प होती जाती ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ ठेविलिया दिसे [त. 
दावी.] रंगाऐसी शिळा | उपाधि निराळा स्फटिक मणि ॥७ ॥ [त. नानाभाषा मत्यें आळवितां बाळा. पं. नानाभाषे माते आळविती 
बाळें.] नानाभाषाम्ते आळविती बाळा । [पं. प्रबोधी तो मूळ जननी०.] प्रबोध तो मूळा जननीठायीं ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
माझे नमन जाणतियां । लागतसें पायां वेळोवेळां ॥३॥ 





१५१९. नाहीं सुगंधाची [दे. लागती.] लागत लावणी । लावावी ते मनीं शुद्ध होतां ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ वार्‍या 
हातीं माप चाळे सज़ञनाचें । कीर्ति मुख त्याचें नारायण ॥ ७ ॥ प्रभा आणि रवि काय असे आन | उदयीं तंव [पं. 
तें] जन सकळ साक्षी ॥२॥ तुका ह्मणे बरा सत्याचा सायास | नवनीता नाश नाहीं पुन्हा ॥३॥ 








१५२०. तीर्थाटणें एकें तपें हुंबरती । नाथिले धरिती अभिमान ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तैसे विष्णुदास नव्हती 
साबडे | एकाचिया पडे पायां एक ॥ ७ ॥ अक्षरें आणिती अंगासी जाणीव । इच्छा ते गौरव पूज्य व्हावें ॥२॥ 
तुका ह्मणे विधिनिषधाचे डोहीं । पडिले [पं. बुडाले.] त्यां नाहीं देव कधीं ॥३॥ 





१५२१. पटे ढाळूं आह्मी विष्णुदास जगीं । लागों नेदूं अंगीं पापपुण्य ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ निर्भर अंतरीं सदा 
सर्वकाळ । घेतला सकळ भार देवें ॥ ७ ॥ बळिवंत जेणें रचिले सकळ । आह्मां त्याचें बळ अंकितांसी ॥२॥ 
तुका ह्मणे आह्मी देखत चि नाहीं । देवाविण कांहीं दुसरें तें ॥३॥ 











१५२२. कथेचा उलंघ तो अधमां अधम । नावडे ज्या नाम ओळखा [पं. ओळखावा तो.] तो ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
कासया जीऊन जाला भूमी भार । अनठपकार [दे. आन्न. त. आण. (“अनुपकार” याच्याबद्दल “अनउपकार” असा कवीचा 
अभिप्राय दिसतो.). ] माते कुंसी ॥ ७ ॥ निद्रेचा आदर जागरणीं वीट । त्याचे पोटीं कीट कुपथ्याचें ॥२ ॥ तुका 
ह्मणे दोन्ही बुडविलीं कुळें | [पं. त्याचे.] ज्याचें तोंड काळें कथेमाजी ॥३॥ 





१५२३. [दे. त. सांडोनी.] सांडोनियां दों अक्षरां । काय करूं हा पसारा । विधिनिषेधाचा भारा । तेणें 
दातारा [दे. नातुडेसी.] नातुडसी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ह्मणोनि बोबड्या [दे. त. बोबडा.] उत्तरीं । वाचे जपें निरंतरीं । नाम 
तुझे हरी । भवसागरीं तारूं तें [पं. हें.] ॥& ॥ सर्वमय ऐसें वेदांचे वचन । श्रुति [पं. बोलती.] गर्जती पुराणें । [पं. 
नाहीं आन ध्यान । साधनें मज चाड ॥.] नाहीं आणीक ध्यान । रे साधन मज चाड ॥ २ ॥ शेवटीं [पं. सेवटीं हें ब्रह्मार्पण ।.] 
ब्रह्मार्पण । या चि मंत्राचे कारण । काना [दे. त. मात्र.] मात्रा वांयांविण । तुका ह्मणे बिंदुलीं [पं. बिंदुले.] ॥३ ॥ 











१५२४. हरिनामाचें करूनि तारूं । भवसिंधुपार उतरलों [त. उतरीलों. पं. उतरले.] ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ फावळें 
फावले आतां । पायीं संतांविनटलो ॥ ७ ॥ हरिनामाचा शास्त्र घोडा । संसार गाढा छेदिला ॥२ ॥ हरिनामाचीं 
[त. पं. हरिनामाचें.] धनुष्यकांडें विन्मुख तोंडे कळिकाळ ॥ ३ ॥ येणें चि बळें सरते आह्मी | हरिचे [दे. नामें.] नामीं 
[पं. तिहीं लोकीं.] लोकीं तिहीं ॥४ ॥ तुका ह्मणे जालों साचे | श्रीविठ्ठलाचे डिंगर ॥५॥ 








विषयानुक्रम 


१५२५. [पं. नव्हे गुरुत्व.] नव्हें हें गुरुत्व मेघवृष्टि वाणी । ऐकावी कानीं संतजनीं ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥आरुष हा 
शब्द देवाचा प्रसाद । करविला वाद तैसा केला ॥ & ॥ देहपिंड दान दिला एकसरें | मुळिचें तें खरें टांकसाळ 
॥२॥ तुका ह्मणे झरा लागला नवनीत । सेविलिया हित पोट धाय ॥३॥ 











१५२६. घटीं अलिप्त असे रवि । अग्नि काष्ठामाजी जेवी [त. तेवी.] । तैसा नारायण जीवीं । 
जीवसाक्षीवर्तने ॥१॥॥ ध्रु. ॥ भोग ज्याचे तया अंगीं । भिन्न प्रारब्ध जगीं । विचित्र ये रंगीं । रंगे रंगला गोसावी 
॥९॥ देह संकल्पासारिखें [पं. संचल्यासारिखे.] । एक एकांसी पारिखें । सुख आणि दुःखें । अंगीं कर्मे त्रिविध ॥२ 
॥ तुका ह्मणे कोडें । न कळे तयासी सांकडें । त्याचिया निवाडें । [पं. उठाव (पण हा लेखकप्रमाद आहे).] उगवे केलें 
विंदान ॥३॥ 


१५२७. सद्रदित कंठ [त. दाटे.] दाटो । येणें [त. फुटे.] फुटो हृदय ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ चिंतनाचा एक लाहो | 
तुमच्या [पं. हो.] अहो विठ्ठला ॥ ७ ॥ नेत्रीं जळ [त. वाहे.] वाहो सदां । आनंदाचे रोमांच ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
कृपादान । इच्छी मन हे जोडी ॥३॥ 





१५२८. जेथें देखें तेथें उभा । अवघ्या गगनाचा गाभा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ डोळां बैसळें बैसळें । ध्यान 
राहोनि संचलें ॥ ७ ॥ सरसावळें मन । केळे सोज्वळ ळोचन ॥ २ ॥ तुका ह्मणे सवें । आतां [असिजेतें?] 
असिजेत देवें ॥३॥ 


१५२९. तान्हे तान्ह प्याली । [त. भूक भुकेली च ठेली] भूक भुकेने खादली ॥१॥॥ ध्रु. ॥जयें तें च नाहीं 
जालें । झाडा घेतला विठ्ठले ॥& ॥ वास वासनेसी नाहीं । मन पांगुळलें पायीं ॥२॥ शेष उरला तुका । जीवा 
[पं. जीव जीवा जाला०.] जीवीं जाला चुका ॥३॥ 


१५३०. पाणिपात्र दिगंबरा [दे. त. दिगांबरा. पं. दिगांबर.] । हस्त करा सारिखे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आवश्यक देव 
मनीं । चिंतनींच सादर ॥ ७ ॥ भिक्षा कामधेनुऐशी । अवकाशीं शहयन॥ २ ॥ पांघरोनि तुका दिशा । केला वास 
[पं. त. आलक्षी.] अलक्षी ॥३॥ 


१५३१. विषयीं विसर पडिला निःशेष । अंगीं ब्रह्मरस ठसावला ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ माझी मज झाली 
अनावर वाचा | छंद या नामाचा घेतलासे ॥ & ॥ लाभाचिया सोसें पुढें चाळी मना | धनाचा कृपणा लोभ जेसा 
॥२॥ तुका ह्मणे गंगासागरसंगमीं । अवघ्या जाल्या ऊर्मि एकमय ॥३॥ 





१५३२. [पं. रामकृष्णनाम.] कृष्णरामनाम मांडीं [त. मांडी पारे वोळी. (मांडी रे पांवोळी असावें).] पांवोळी । तेणें 
होइल होळी [पं. पापधुनी.] पापा धुनी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसा मना छंद लावीं रे अभ्यास | जया नाहीं नास 
ब्रह्मरसा ॥& ॥ जोडी तरी ऐसी करावी न सरे | पुढें आस [पं. उरे.] नुरे मागुताली ॥ २ ॥ तुका ह्मणे ऐसें धरा 
कांहीं मनीं । यातायाती खाणीं चुकतील ॥३॥ 


१५३३. परमार्थी तो न ह्मणावा आपुला । सलगी धाकुला हेळूं नये ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ थोडा चि स्फुलिंग 


बहुत दावाग्नी | वाढतां इंधनीं [त. विंधनी.] वाढविला ॥ ४ ॥ पितियानें तैसा वंदावा कुमर । जयाचें अंतर देवें 
[पं. देवकाजीं.] वसे ॥२ ॥ तुका ह्मणे शिरीं वाहावे खापर । माजी असे सार नवनीत ॥३॥ 


विषयानुक्रम 


१५३४. ज्याचा ऐसा अनुभव । विश्व देव सत्यत्वें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ देव तया जवळी असे | पाप नासे [दे. 
त. पं. दरुषणें.] दर्शने ॥ ४ ॥ कामक्रोधा नाहीं चाली । भूतीं जाळी समता ॥ २ ॥ तुका ह्मणे भेदाभेद । गेले [पं. 
गेला.] वाद खंडोनि ॥३॥ 








१५३५. सेवा ते आवडी उच्चारावें नाम । भेदाभेदकाम निवार्नि ॥१॥॥ध्रु. ॥न लगे हालावें चालावें 
बाहेरी । अवघे चि घरीं बैसलिया ॥& ॥ देवाचीं च नामें देवाचिये शिरीं । सर्व अळंकारीं समर्पावीं ॥२॥ तुका 
ह्मणे [पं. होय.] आहे भावें चि संतोषी । वसे नामापाशीं आपुलिया ॥३॥ 





१५३६. ज्ञानियांचे घरीं चोजवितां देव | तेथें अहंभाव पाठी लागे ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ह्मणोनियां ऐसे [पं. 
ह्मणउनि आवघे सांडी रे उपाया.] सांडिले उपाय । धरियेळे पाय दृढ तुझे ॥ & ॥ वेदपरायण [दे. वेदपारायण.] पंडित 
वाचक । न मिळती एक [पं. एकामतीं.] एकांमधीं ॥ २ ॥ पाहों गेलों भाव कैसी आत्मनिष्ठा । तेथें देखें चेष्टा 
विपरीत ॥३ ॥ आपुलिया नाहीं निवाले जे अंगें [पं. आंग । येकी करती ०.] | योगी करती रागें गुरगुरु ॥४ ॥ तुका 
ह्मणे मज कोणांचा पांगिला । नको वा विठ्ठला करू आतां ॥५॥ 








१५३७. पंढरीची वाट पाहें निरंतर | निडळावरी कर ठेवूनियां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जातियां निरोप पाठवीं 
माहेरा । कां मज सासुरा सांडियेळलें ॥ ७ ॥ पैल [पं. हें कडवें नाही.] कोण दिसे गरुडाचे वारिकें । विठ्ठलासारिकें 
चतुर्भुज ॥२॥ तुका ह्मणे धीर नाहीं माझ्या जीवा । भेटसी केधवां- पांडुरंगा ॥३॥ 





१५३८. ऐसी जोडी करा [पं. नाम.] राम कंठीं धरा । जेणें चुके फेरा गर्भवास ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नासिवंत 
आटी प्रियापुत्रघन । बीज ज्याचा सीण तें चि फळ ॥ & ॥ नाव धड करा सहस्तां [पं. त. सहस्र.] नामांची । जे 
भवसिंधूची थडी पावे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे काळा हाणा तोंडावरी । भाता भरा [पं. हरिराम बाणे.] हरिरामबाणीं ॥३ ॥ 








१५३९. पाहें मजकडे भरोनियां दृष्टी । बहुत हिंपुटी [दे. हिंपुष्टी] जालों माते ॥१॥॥ ध्रु. ॥ करावेसे 
वाटे जीवा स्तनपान । नव्हे हें वचन शृंगारिक [दे. त. श्रुंघारिक. पं. शृुंघारिक.] ॥ ४ ॥ सत्यासाटीं माझी 
शब्दविवंचना । जोडिल्या वचनाचे तें नव्हे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे माझी कळवळ्याची कींव । भागलासे जीव 
कर्तव्याने ॥३॥ 


१५४०. तुज ह्मणतील कृपेचा सागर | तरि कां केला धीर पांडुरंगा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥आझुनि कां नये 
तुज माझी दया | काय देवराया पाहातोसि ॥ & ॥ आळवितों जैसें पाडस कुरंगिणी । पीडिलिया वनीं तानभूक 
[त. तान भुके.] ॥ २ ॥ प्रेमरसपान्हा पाजीं माझे आई । धांवे वो विठाई वोरसोनि ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे माझे कोण [पं. 
हरिल.] हरी दुःख । तुजविण एक पांडुरंगा ॥४ ॥ 








१५४१. भक्ति [पं. ते.] तों कठिण शुळावरील पोळी । निवडे [पं. “निवडेतो” याबद्दल “निवडतो”.] तो बळी 
विरळा जूर ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ जेथें पाहें तेथें देखीचा पर्वत । पायाविण भिंत [पं. भीत] तांतडीची ॥ ७ ॥ कामावलें 
[पं. कामाविलें तरी पिका बोज घडे.] तरि पाका ओज घडे । रुचि आणि जोडे श्लाघ्यता हे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे मना 
पाहिजे अंकुछ | नित्य नवा दिस जागृतीचा ॥३॥ 


विषयानुक्रम 


१५४२. पापीं ह्मणो तरि आठवितों पाय । दोष बळी काय तयाहूनि ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ ऐशा विचाराचे [पं. 
विचाराची.] घाळूनि कोंडणी । काय चक्रपाणी निजलेती [पं. पाहातोसी.] ॥ ४ ॥ एकवेळ जेणें पुत्राच्या उद्देश । 
घेतल्यार्चे कैसे नेळें दुःख ॥२॥ तुका ह्मणे अहो वैकुंठनायका । चिंता कां सेवका तुमचिया ॥३॥ 





१५४३. उगविल्या गुंती । ऐशा मागें नेणो किती ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ख्याती [दे. त. ख्यात.] केली अजामेळें । 
होतें निघालें दिवाळें ॥ & ॥ मोकलिला प्रायश्चितीं । कोणी न धरिती हातीं ॥ २ ॥ तुका ह्मणे मुक्‍त वाट । 
वैकुंठीची घडघडाट ॥३॥ 


१५४४. सरळीं हीं [पं. हे.] नामें उच्चारावीं सदा । हरि बा गोविंदा रामकृष्णा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पुण्य 
पर्वकाळ तीर्थे ही सकळ । कथा सिंधुजळ न्हाऊं येती ॥ ७ ॥ अवघे चि लाभ बैसालिया घरा । येती भाव धरा 
एके ठायीं ॥२॥ सेळ्या मेंढ्या गाई सेवा घेती हौसी । कामधेनु तैसी नव्हे एक [पं. एकी.] ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे सुखें 
पाविजे अनंता । हें वर्म जाणतां सुलभचि ॥४॥ 











१५४५. पवित्र तो देह वाणी पुण्यवंत । जो वदे अच्युत सर्व काळ ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तयाच्या चिंतनें 
तरतीळ दोषी । जळतील रासी पातकाच्या ॥ ७ ॥ देव इच्छी रज चरणींची माती । धांवत चालती मागें मागे ॥ 
२॥ काय त्यां उरलें वेगळे आणीक । वैकुंठनायक जयां कंठीं ॥३ ॥ तुका ह्मणे देवभक्तांचा संगम | तेथें ओघ 
नाम त्रिवेणीचा ॥४॥ 








१५४६. पाप ताप दैन्य जाय उठाठठीं । जालिया भेटी हरिदासांची ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसें बळ नाहीं 
आणिकांचे अंगीं । [पं. तप तीर्थ जगीं दान व्रतें .] तर्पे तिर्थ जगीं दानें व्रतें ॥ ७ ॥ चरणींचें र॒ज वंदी शूळपाणी । 
नाचती कीर्तनी त्यांचे माथां ॥ २ ॥ भव तरावया उत्तम हे नाव । भिजों नेंदी पाव हात कांहीं ॥३ ॥ [पं. हें क्रडवें 
लेखकप्रसादानें लिहिण्याचे राहिलें आहे] तुका ह्मणे मन जालें समाधान । देखिले चरण वैष्णवांचे ॥४॥ 





१५४७. येणें बोधे आह्मी असों सर्वकाळ । करूनि निर्मळ हरिकथा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आह्मी भूमीवरी एक 
[पं. “दैवांचे” याबद्दल छंदासाठीं “दइवांचे” असें सर्व प्रतींत लिहिलें आहे.] दइवांचे । निधान हें वाचे सांपडलें ॥ ७ ॥ तरतील 
कुळे दोन्ही उभयतां । गातां आइकतां सुखरूप ॥२॥न चळे हा मंत्र न [पं. न ह्मणे] ह्मणों यातीकुळ । न लगे 
काळ वेळ विचारावी ॥३ ॥ तुका ह्मणे माझा विठ्ठल विसांवा । सांटवीन हांवा हृदयांत ॥४॥ 








१५४८. बहुतां जन्मींचें [पं. जन्मांचे.] संचित | सबळ होय [पं. जरि होय.] जरि बहुत । तरि चि होय 
हरिभक्त । कृपावंत [पं. अंतरी.] मानसी ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ह्मणवी ह्मणियारा तयांचा । दास आपुल्या दासांचा । 
अनुसरले [पं. अनुसरल्या.] वाचा । काया मनें विठ्ठलीं ॥% ॥ असे भूतदया मानसीं । अवघा देखे हृषीकेज्ञी । जीवें 
न विसंबे [दे. त. तयासी.] त्यासी । मागें मार्गे हिंडतसे ॥२ ॥ तुका ह्मणे निर्विकार । शरणागतां वज्रपंजर । जे जे 
अनुसरले नर | तयां [पं. जन्मा.] जन्म चुकलें ॥३॥ 





१५४९. तारूं लागलें बंदरीं । चंद्रभागेचिये तिरीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ लुटा लुटा संतजन । अमुप हें रासी 
धन ॥& ॥ जाला हरिनामाचा तारा | सीढ लागलें फरारा ॥ २ ॥ तुका जवळी हमाल । भार चालवी विठ्ठल ॥ 
३॥ 





विषयानुक्रम 


१५५०. आळवीन स्वरें । कैशा [पं. मधुर.] मधुरा उत्तरें ॥१॥॥ध्रु. ॥यें वो यें वो पांडुरंगे । प्रेमपान्हा 
मज दें गे ॥ ७ ॥ पसरूनि चोंची । [वे. वचन हें करुणेची. पं. वचनें हे करुणेची.] वचनें हीं करुणेचीं ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
बळी | आह्मी [त. पं. लडिवाळे आळी] लडिबाळे आळीं ॥३॥ 


१५५१. सकळिकांचें समाधान । [पं. नाहीं.] नव्हे देखिल्यावांचून ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [त. रूप दावीं रे अनंता ।.] 
रूप दाखवीं रे आतां । सहस्नभुजांच्या मंडिता ॥ ७ ॥ शंखचक्रपद्मगदा । गरुडासहित ये गोविंदा ॥२॥ तुका 
ह्मणे कान्हा | भूक लागली नयनां ॥३॥ 





१५५२. पतितपावना । दिनानाथा नारायणा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तुझें रूप माझे मनीं । राहो नाम जपो वाणी 
॥॥ ब्रह्मांडनायका । भक्‍तजनाच्या पाळका ॥ २ ॥ [पं. जीवींचिया.] जीवांचिया जीवा । तुका ह्मणे देवदेवा ॥ ३ 
॥ 





१५५३. करीं हें चि काम | मना जपें राम राम ॥१ ॥ लागो हा चि छंद | मना गोविंद गोविंद ॥२॥ 
तुका ह्मणे मना | मज भीक द्यावी दीना ॥३॥ 





१५५४. आपुलिया लाजा । धांवे भक्‍तांचिया काजा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नाम धरिले दिनानाथ । सत्य 
करावया व्रत ॥ & ॥ [पं. “आघात” याबद्दल “घात आघात”.] आघात निवारी । छाया पीतांबरें [त. पीतांबर] करी ॥२ ॥ 
उभा कर कटीं | तुका ह्मणे याजसाटीं ॥३॥ 





१५५५. साधावया भक्तिकाज । [पं. नाहीं लाज धरीत.] नाहीं लाज हा धरीत ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसियासी 
शरण जावें । शक्‍ती जीवें न वंची ॥ ७ ॥ भीष्मपण केला खरा । धनुर्धरा रक्षीळें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे [पं. साक्षी.] 
साक्ष हातीं । तो म्यां चित्ती धरियेला ॥३॥ 





१५५६. धेनु चरे वनांतरीं । चित्त बाळकापें घरीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तैसें करीं वो माझे आई । ठाव देउनि 
राखें पायीं ॥७ ॥ काढितां तळमळी । जिवनाबाहेर मासोळी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे कुडी । जीवाप्राणांची आवडी ॥ 
३॥ 











१५५७. हरिजनाची कोणां न घडावी निंदा । साहात गोविंदा नाहीं त्याचें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ रूपा 
येऊनियां धरी अवतार । भक्‍तां अभयंकर खळां कष्ट ॥ ७ ॥ दुर्वास [पं. “हा”] हा छळो आला आंवक्रह्षषी । 
सुदर्शन त्यासी जाळित फिरे ॥ २ ॥ द्रौपदीच्या क्षोभें कौरवांची ज्ञांति । होऊनि श्रीपति साह्य [दे. त. साहे.] केलें 
॥३॥न साहे चिवघ्रु पांडवां पारिखा | धुडाविला सखा बळिभद्र ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे अंगीं राखिली दुर्गधि । 
अश्वत्यामा वधी पांडवपुत्रां ॥५ ॥ 





१५५८. ज्यासी आवडी हरिनामांची । तो चि एक बहु शुचि ॥ १ ॥ जपतो [पं. जपे हरिनाम बीज. दे. जपतो 
हरिनामें बीज.] हरिनाम बीज । तो चि वर्णांमाजी द्विज ॥२॥ तुका ह्मणे वर्णा धर्म अवघें आहे सम ब्रह्म ॥३॥ 








१५५९. विठ्ठल हा चित्तीं । गोड लागे गातां गीतीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आह्यां विठठल जीवन । टाळ चिपळिया 
धन ॥ ७ ॥ विठ्ठल [पं. विठ्ठल विठ्ठल वाणी.] हे वाणी । अमृत हे संजिवनी ॥२ ॥ रंगला या रंगें । तुका विठ्ठल [पं. सर्व 
अंगे.] सर्वांगें ॥३ ॥ 


विषयानुक्रम 


१५६०. विठ्ठल विठ्ठल मंत्र सोपा । करी पापा निर्मूळ ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ भाग्यवंता छंद मनीं । कोडें [पं. 
कोड.] कानीं ऐकती ॥ ७ ॥ विठ्ठल हें दैवत भोळें । चाड काळें न धरावी ॥२ ॥ तुका ह्मणे भलते याती । विठ्ठल 
चित्तीं ते [पं.जुद्ध ते.] शुद्ध ॥३॥ 











१५६१. ह्मणे विठ्ठल ब्रह्म नव्हे । त्याचे बोळ नाइकावे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मग तो [पं. “तो” नाहीं. ] हो का 
कोणी एक । आदि करोनि ब्रह्मादिक ॥ ७ ॥ [पं. जया विठ्ठल नाहीं ठावा.] नाहीं विठ्ठल जया ठावा | तो ही डोळां न 
पाहावा ॥२ ॥ तुका ह्मणे नाहीं । त्याची भीड मज कांहीं ॥३॥ 











१५६२. एक पाहातसां एकांचीं दहनें । सावध त्या गुणें कां रे नव्हा [पं. न्हावा.] ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मारा हाक 
देवा भय [पं. अटाहास्य] अटाहासें । जंव काळाऐसें जालें नाहीं ॥ ॥ मरणांची तंव गांठोडी पदरीं । जिणें [पं. 
जिणें तो चि माप भरे.] तो चि वरि माप भरी ॥२॥ तुका ह्मणे धिंग [दे. त. पं. धींग (फक्त स्वकोशांत “धिंग” असा आहे). ] 
वाहाती मारग | अंगा आलें मग हालों नेदी ॥३॥ 





१५६३. संतांसी तों नाहीं सन्मानाची चाड । परि पडे द्वाड [पं. अव्हेरिती.] अव्हेरितो ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
ह्मणऊनि तया न वजावें ठाया । होतसे घात या [पं. दुर्बळासी.] दुर्बळाचा ॥ ७ ॥ भावहीना आड येतसे आशंका । 
उचितासी चुका घालाक्या ॥२ ॥ तुका ह्मणे जया संकोच दर्गरनि । तया ठाया जाणें अनुचित ॥३ ॥ 








१५६४. संसारसंगें परमार्थ जोडे । ऐसें काय घडे जाणतेनो ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ हेंडग्याच्या [पं. हेंडगाच्या.] 
आळां अवघीं चिपाडें । काय तेर्थे [पं. तेथी] गोडे निवडावीं ॥ ७ ॥ ढेकणाचे बाजे सुखाची कल्पना । मूर्खत्व 
वचना येऊं पाहे ॥२॥ तुका ह्मणे मद्य सांडवी लंगोटी । सांगितला सेटीं [पं. सेवटी.] विचार त्या ॥३॥ 





१५६५. [पं. जातीच्याला चडे०.] जातीचें तें चढे प्रेम । पक्षी स्मरे राम राम ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ते काय गुण 
लागती येरां । [पं. कामा न शोभे पिंजरा.] कामा पिंजरा शोभेना ॥ & ॥ शिकविले तें [पं. “ते” नाही] सुजात सोसी । [प. 
मग मोल चढे त्यासी] मग तयासी मोळ चढे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे वेषधारी । हिजड्या नारी [पं. न होती. वे. नव्हती.] नव्हेति 
॥३॥ 


१५६६. [दे. त. वसने] वसोनि थिल्लरीं । बेडुक सागरा धिक्कारी ॥१॥॥ ध्रु. ॥ नाहीं देखिला ना ठावा | 
तोंड पिटी करी हांवा ॥ ७ ॥ [दे. त. फुगातें.] फुगते काठळें । ह्मणे मी राजहंसा आगळें ॥२ ॥ गजाहूनि खर । 
ह्मणे चांगळा मी फार ॥३ ॥ मुलाम्याचें नाणें । तुका ह्मणे नव्हे सोनें ॥४॥ 





१५६७. मुक्‍त होता परी बळें जाला बद्ध । घेउनियां छंद माझें माझे ॥१ ॥ पाप पुण्य अंगीं घेतलें 
जडून । वर्म नेणे कोण [पं. धरिता.] करिता तो ॥ २ ॥ [पं. तुका ह्मणे गेले व्यर्थ वांयां विणे । जैसा मृग ज्ञीणें मृगजळें.] तुका ह्मणे 
वांयां गेलें वांयां विण | जैसा मृगश्रीण मृगजळीं ॥३॥ 


१५६८. पंढरिये माझें माहेर साजणी । ओविये कांडणीं गाऊं गीत [पं. त. गीती] ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ राही 
रखुमाई सत्यभामा माता । पांडुरंग पिता [पं. माहेर माझे.] माहियेर ॥ ७ ॥ उद्धव अक्रूर व्यास आंबक्रद्षषि । भाई 
नारदासी गौरवीन ॥ २ ॥ गरुड बंधु लडिवाळ पुंडळीक । यांचें कवतुक वाटे मज ॥३ ॥ मज बहु गोत संत 
आणि महंत । नित्य आठवीत ओवियेसी ॥ ४ ॥ निवृत्ति ज्ञानदेव सोपान चांगया । जिवलगा माझिया नामदेवा ॥ 
५ ॥ नागोजन मित्रा नरहरि सोनारा । रोहिदास [पं. रोहिदासा.] कबिरा सोईरिया ॥ ६ ॥ [पं. परसा.] परसो 








विषयानुक्रम 








भागवता सुरदास सांवता । गाईन नेणतां सकळांसी ॥ ७ ॥ चोखामेळा संत जिवाचे सोइरे | न पडे विसर यांचा 
घडी ॥ ८ ॥ जीवींच्या जीवना एका जनार्दना । पाटका [पं. पाठक हा कान्हा मिराबाई ।. त. पाटक कान्हया ०. दे. पाटका०.] 
कान्हया मिराबाई ॥ ९ ॥ आणीक [दे. हे.] ही संत महानुभाव मुनि । सकळां चरणीं जीव माझा ॥ १० ॥ आनंदें 
ओविया गाईन मी त्यांसी । जाती पंढरीसी वारकरी [वे. वारेकरी.] ॥ ११ ॥ तुका ह्मणे माझा बळिया बापमाय । 
[दे. त. हरुषें. पं. हर्षे नांटे.] हर्षे नांदो सये घराचारी ॥१२॥ 











१५६९. पोट लागलें पाठीशीं । हिंडवितें देशोदेशीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पोटाभेणें जिकडे जावें । तिकडे पोट 
येतें सवें ॥ ७ ॥ जप तप अनुष्ठान । पोटासाटीं जाले दीन ॥२॥ पोटें सांडियेली चवी । नीचापुढें तें नाचवी ॥ 
३ ॥ पोट काशियानें भरे | तुका ह्मणे झुरझुरूं मरे ॥४॥ 


आरत्या ॥ १३ ॥ 


१५७०. जगदीका [दे. त. जगदेश्ष जगदेश.] जगदीश तुज ह्मणती । परि या जनामाजी असशील युक्ति । 
पुण्यपापविरहित [पं. पुण्यपापाविरहित.] सकळां अधिपति । दृष्टा परि नळणी अलिप्त गति ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥जय देव 
जय देव जय पंढरिनाथा । श्रीपंढरिनाथा | [पं. नुरे चि पाप.] नुरे पाप विठ्ठल ह्मणतां सर्वया ॥ & ॥ आगम निगम 
तुज नेणती कोणी । परि तूं भाव भक्ति जवळी च दोन्ही । नेणतां विधियुक्त राते [(“पूजनीं* अथवा “पुजेनें” असें 
असावें) पं. *पुजूनी । न माय ब्रह्मांडी तो संतुष्ट«.] पूजेनी । न माये ब्रह्मांडी संपुष्टशायनीं ॥ २ ॥ असुरां काळ भासे विक्राळ 
पुढें । पसरी मुख एक चावितो धुडें । भक्‍ता शरणागता चाले तो पुढें । दावी वाट जाऊं नेदी वांकडें ॥३॥ 
एकाएकीं बहु विस्तरला सुखें । खेळे त्याची लीळा तो चि कवतुकें । तेथें नरनारी कवण बाळकें । काय 
पापपुण्य कवण सुखदुःखे ॥४॥ सकळां वर्मा तूं चि जाणशी एक । बद्ध मोक्ष प्राप्त आणि सुखदुःख । जाणों 
ह्मणतां तुज ठकलीं बहुतेकें [पं. त. बहुतेक.] | तुका ह्मणे शरण आलों मज [त. राख.] राखें ॥५॥ 














१५७१. दैत्यभारें पीडिली [दे. पृथुवी.] पृथ्वी बाळा । ह्मणोनि तूज येणें जालें गोपाळा । भक्तिप्रतिपाळक 
उत्सव [पं. *उत्साहो सोहळा । मंगळ तुज गाती आबळा बाळा.] सोहळा । मंगळें तुज गाती [त. आबळें बाळा.] आबळ बाळा ॥१ 
॥॥ ध्रु. ॥ जय देव जय देव जय गरुडध्वजा । श्रीगरुडध्वजा [पं. एवढा चरण नाहीं.] । आरती ओवाळूं तुज 
भक्तीकाजा ॥ % ॥ गुण रूप नाम नाहीं जयासी । चिंतितां तैसा चि होसी [त. जयांसी.] तयांसी । मत्स्य कूर्म 
वराह नरसिंह जालासी । असुरां काळ [दे. मुणि] ह्यूण ठाके ध्यानासी ॥२॥ सहस्र रूपें नाम सांवळा ना गोरा । 
श्रुति नेती ह्मणती तुज विश्वंभरा । जीवनां जीवन तूं चि होसी दातारा । न कळे पार ब्रह्मादिकां सुरवरां ॥३॥ 
संतां महंतां [पं. ह्मणवी घरी.] घरीं ह्मणवी ह्मणियारा । शंखचक्रगदाआयुधांचा भारा । सुदर्शन घरटी फिरे 
अवश्वरा [पं. आवस्वरा (अवसरा?).] । सकुमार ना स्थूळ होसी गोजिरा ॥ ४ ॥ भावेंविण तुझे न घडे पूजन | सकळ 
ही गंगा जाल्या तुजपासून । उत्पत्ति प्रळय तूं [पं. करिसी तूंचि पाळण.] चि करिसी पाळण | धरूनि राहिला तुका 
निश्चयी चरण ॥५॥ 














१५७२. काय तुझा महिमा वर्णू मी किती । [दे. पं. नामे मात्रे.] नाममात्रे भवपाश तुटती । पाडातां [दे. पं. 
पाउले.] पाउलें हे विष्णुमूर्ती । कोटिकुळां सहित जे [पं. “जे” याबद्दल “जग”.] उद्धरती ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥जय देव जय 
देव [पं.“जय*"नाहीं.] जय पंढरिराया । श्रीपंढरिराया । करुनियां कुरवंडी । सांडीन काया ॥ ७ ॥ मंगळआरतीचा 
थोर महिमा । आणीक द्यावया नाहीं उपमा । श्रीमुखासहित देखे जो कर्मा । पासुन सुटे जेसा रवि नासी तमा ॥ 
२ ॥ धन्य व्रतकाळ हे एकादशी । जागरण उपवास घडे जयांसी । विष्णूर्चे पूजन एकाभावेंसी । नित्यमुक्‍त पूज्य 
तिहीं लोकांसी ॥३ ॥ न वजे वांयां काळ जे तुज ध्याती । [पं. अखंड तुझा वास जयांच्या चित्ती.] असे तुझा वास 











विषयानुक्रम 


तयांच्या चित्तीं । धाले सुखें सदा प्रेमे हुल्लती । तीर्थे [त. मळिणें, दे. पं. मळिन.] मळिण वास तयांचा पाहाती ॥४॥ 
देव भक्‍त तूं चि जालासी दोन्ही । वाढावया सुख भक्ति हे जनीं । जड जीवां उद्धार होय लागोनि । हरण तुका 
वंदी पाउलें दोन्ही ॥५॥ 








१५७३. कंसरायें गर्भ बघियेळे सात | ह्मणोनि गोकुळासी आले अनंत । घ्यावया अवतार [पं. “जालें” 
शब्द नाहीं.] जालें हें चि निमित्त [दे. त. पं. निमित्त्य.] । असुर संहारूनि तारावे भक्‍त ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥जय देव जय देव 
जय विश्वरूपा । श्रीविश्वरूपा । [पं. “श्रीविश्वरूमा” नाहीं.] । ओवाळीन तुज देहदीपें बापा ॥ & ॥ स्थूळरूप होऊनि 
धरितसे सानें । जेसा भाव तैसा तयांकारणें । दैत्यांसी भासला सिंह [दे. सिहीं गजान. त. सिंही ग्लाने.] गजाने । 
काळासी महाकाळ यशोदेसी तान्हे ॥२॥ अनंत वर्णी कोणा न कळे चि पार | सगुण कीं निर्गुण हा ही निर्धार । 
पांगलीं [दे साई.] साही अठरा करितां वेव्हार । तो वळितसे [पं. तो हा वळितसे] गौळियांचें खिल्लार ॥ ३ ॥ तेहतिस 
कोटि तिहीं देवांसी श्रेष्ठ । [पं. पाउले पाताळी स्वर्गी मुगुट.] पाउळें पाताळी नेणती स्वर्ग मुगुट । गिळिलीं चौदा भुवनें 
तरि न भरे चि पोट । तो खाउन घाला गोपाळाचें उच्छिष्ट ॥ ४ ॥ महिमा वर्णू तरि पांगलिया श्रुति । सिणला 
शेष चिरल्या जिव्हा करितां स्तुती । भावेंविण कांहीं न चले चि युक्ति । राखें शरण तुकयाबंधु करी विनंती ॥५ 
॥ 

















१५७४. परमानंदा परमपुरुषोत्तमरामा । अच्युता अनंता हरि मेघऱ्यामा । अविनाश अलक्षा परता 
परब्रह्मा । अकळकळा कमळापती न कळे महिमा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जय देव जय देव [दे. त. जया जी श्रीपती.] जय 
जी श्रीपती । मंगळश्लुभदायका करीन ॥ ७ ॥ आरती गोविंदा गोपाळा गोकुळरक्षणा । गिरिधरकर 
भवसागरतारक दधिमथना । मधुसूदन मुनिजीवन धरणीश्रमहरणा । दीनवत्सळ सकळां मूळ जय जयनिधाना 
॥ २ ॥ विश्वंभरा [पं. विश्वंभरा सर्वेश्वरा जगदोद्धारा.] सर्वेश्वर जगदाधारा । चक्रधर करुणाकर पावन गजेंद्रा । 
सुखसागर गुणआगर मुगुटमणी शूरा । कल्याणकेवल्यमूर्ति मनोहरा ॥ ३ ॥ गरुडासना शेषशयना नरहरी । 
नारायणा ध्याना [दे. त. सुरहरवरगौरी.] सुरवरहरगौरी । नंदा नंदनवंदन त्रिभुवनांभीतरी । अनंतनामीं ठसा 
अवतारांवरी ॥ ४ ॥ सगुणनिर्गुणसाक्ष श्रीमंत संतां । भगवाना [पं. 'भगवाना' नाहीं.] भगवंता कालकृतांता [दे. त. 
कालकृदांता (कालकृदंता?).] | उत्पत्तिपाळणपासुन संहारणसत्ता | शरण तुकयाबंधु तारीं रिति बहुतां ॥५॥ 

















१५७५. पंढरि पुण्यभूमी भीमा दक्षिणवाहिनी । तीर्थ हें चंद्रभागा महा पातकां धुनी । उतरलें 
वैकुंठमहासुख मेदिनी ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ जय देवा पांडुरंगा [दे. त. जया] जय अनाथनाथा । आरती ओंवाळीन तुह्या 
लक्ष्मीकांता ॥ ७ ॥ नित्य नवा सोहळा हो [पं. ही.] महावाद्यांचा [दे. महावाद्यां गजर] गजर । सन्मुख गरुड पारीं 
उभा जोडुनि कर । मंडितचतुर्भुजा कटीं मिरवती कर ॥२ ॥ हरिनाम कीर्तन [पं. कीर्तने.] हो आनंद महाद्वारी । 
नाचती प्रेमसुखें नर तेथिंच्या नारी । जीवन्मुक्त ळोक नित्य पाहाती हरी ॥ ३ ॥ आषाढी कार्तिकी हो 
गरुडटकयां [पं. गरुडटकियांचा.] भार । गर्जती नामघोषें [दे. नाम घोष.] महावैष्णववीर । पापासी रीग नाहीं असुर 
कांपती सुर ॥ ४ ॥ हें सुख पुंडलिकें कसें आणिलें बापें । निर्गुण साकारले आह्यांलागि [पं. आह्मांलागीं सोपें.] हें 
सोपें । ह्मणोनि चरण धरोनि तुका राहिला सुखें ॥५॥ 





१५७६. अवतार गोकुळीं हो जन तारावयासी । लावण्यरूपडें हें तेजपुंजाळरासी [पं. तेजः पुंजाळ रासी.] | 
उगवतां कोटि बिंबें रवि लोपले शशी । [पं. उत्साह.] उत्साव सुरवरां मही थोर मानसीं ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥जय देवा 
कृष्णनाथा जय रखुमाईकांता । आरती ओंवाळीन तुह्यां देवकीसुता । जय देवा कृष्णनाथा ॥ ७ ॥ 
वसुदेवदेवकीची बंद फोडुनी [पं. फोडिली.] शाळ । होउनि विश्वजनिता तया पोटिंचा बाळ । दैत्य हे त्रासियेले 
समूळ कंसासी [पं. कंसादि.] काळ । राजया [पं. राज्यया.] उग्रसेना केला मथुरापाळ ॥ २ ॥ राखतां गोधनें हो इंद्र 








विषयानुक्रम 


कोपला [दे. वरि.] भारी । मेघ जो कडाडिला शिळा वर्षतां धारीं । राखिलें गोकुळ [त. हो.] हें नखीं धरिला गिरी 
। निर्भय लोकपाळ अवतरले हरी ॥ ३ ॥ कौतुक पाहावया माव ब्रह्माने केली । [पं. वत्सें हे चारोनियां. दे. वत्सें 
चोरोनियां.] वत्सें ही चोरुनियां सत्यलोकासि नेलीं । गोपाळ [पं. गाई वत्स.] गाईवत्सें दोहीं ठायीं [त. पं. रक्षिली.] 
राखीलीं । सुखाचा प्रेमसिंधु अनाथांची माउली ॥ ४ ॥ तारिले भक्‍तजना दैत्य निर्दाळूनि । पांडवां साहकारी 
आडल्यां निर्वाणी । गुण मी काय वर्णू मति केवढी [दे. वाणूं] वाणी । विनवितो दास तुका ठाव देईं [पं. मागे.] 
चरणीं ॥५॥ 








१५७७. सुंदर अंगकांती [वे. मुखें. पं. मुळ.] मुख भाळ सुरेख । बाणली उटी अंगीं टिळा [पं. साजिरा.] 
साजिरी रेख । मस्तकीं मुगुट कानीं कुंडलां [पं. कुंडले.] तेज फांके । आरक्त दंत हिरे केसे शोभळे निके ॥१॥ 
॥ ध्रु. ॥ जय देवा चतुर्भुजा जय [दे. त. जया.] लावण्यतेजा । आरती ओवाळीन [त. भवतारिया वोजा. पं. भवतारी हा 
वजा.] भवतारिया हा वोजा । जय० ॥ ७ ॥ उदार जुंझार हा जया वाणिती श्रुति । परतल्या नेति ह्मणती तयां न 
कळे गति । भाट हा चतुर्मुखें अनुवाद करिती । पांगलीं साही अठरा रूप न गति ॥ २ ॥ ऐकोनि रूप ऐसें 
तुजलागीं धुंडिती । बोडके नग्न एक निराहार [दे. ईति. त. इति.] यति । साधर्ने योग नाना तर्पे दारुण किती [पं. 
तपती.] | सांडिलें सुख दिली [पं. दिले संसाराची त्या ज्ांति .] संसारा ज्ञांती ॥३॥ भरूनि माजी लोकां तिहीं नांदसि 
एक । कामिनी मनमोहना रूप नाम अनेक । नासति नाममात्रें भवपातकें [पं. भवपातक.] शोक । पाउले वंदिताती 
[पं. वंदितो.] सिद्ध आणि साधक ॥ ४ ॥ उपमा द्यावयासी दुजें काय हें तुज । तत्त्वासि तत्त्वसार मूळ जालासी 
बीज । खेळसि बाळलीळा अवतार सहज | विनवितो दास तुका कर जोडोनि तुज ॥५॥ 


























१५७८. सकुमार मुखकमळ निजसारनिर्मळ । सावळी सुनीळ तनु भ्रमरांग कुरळ । झळकति दिव्य 
तेजें दंत माज पातळ [पं. पाताळ] । मिरवलि मपूरपरत्रें [दे. त. पं. मयोरपत्रें.] मुगुट कुंडळें माळ ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥जय 
देवा जगदीश्वरा । धन्य रखुमाईवरा । आरती करीन काया । ओंवाळिन सुंदरा । जय० ॥ & ॥ गोजिरे 
ठाणमान [दे. ढाणमाण.] भुजा मंडित चारी । शोभति शंखचक्रगदापद्‌म मोहरी । हृदयीं ब्रह्मपद बाणलें शुंगारीं । 
गर्जति चरणीं वांकी कंठ कोकिळास्वरीं [पं. कोकिळस्वरी.] ॥ २ ॥ घवघवित उटी अंगीं बावन चंदनांची । [दे. 
लल्हाट. पं. लल्लाट.] लल्लाटीं कस्तुरिचा कास पितांवराची । [पं. ही पंक्‍्ति नाही.] कटिसूत्र वरि साजिरें प्रभा वर 
मोतियांची । संगीत सकळ मुद्रा पाउलें कुंकुमाचीं ॥ ३ ॥ सौभाग्यसुख सागर गुणळलावण्यखाणी । लाघवी 
दीनवत्सळ विश्व लाविलें ध्यानीं । आश्चर्य देव करिती त्रद्षषे राहिले मुनि । धन्य ते प्रसवली ऐसिया नंदपत्नी ॥ 
४॥ वर्णितां ध्यान महिमा श्रुति राहिल्या नेति । रविकोटि चंद्र तारा प्रकाशा न तुळती । उदार सुर गंभीर [पं. « 
गंभीर आनंद हे मूर्ति.] पूर्ण आनंदमूर्ति । तुकयाबंधु ह्मणे स्तवूं मी काय किती ॥५॥ 
































१५७९. महा जी महादेवा महाकाळमर्दना । मांडियेळें उग्रतप महादीप्त दारुणा । परिधान व्याघ्रांबर 
चिताभस्मलेपना [दे. चिदाभस्मलेपना.] | स्मशानं [पं. स्म्नानीं.] क्रीडास्थळ तुह्या जी त्रिनयना ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥जय 
देवा हरेश्वरा जय पार्वतीवरा । आरती ओंवाळिन केवल्यदातारा । जय० रुद्र हें नाम तुह्मां उग्र संहारासी [पं. 
त. संहाररासी.] । शंकर शिव भोळा उदार सर्वस्वी । उदक बेलपत्र टाळी वाहिल्या देसी । आपुलें पद दासां ठाव 
देंई [पं. देसी.] कैळासीं ॥ २ ॥ त्रैलोक्यव्यापका हो जन [पं. वन.] आणि विजन । विराटस्वरूप हें तुर्झे साजिरे 
ध्यान । [पं. करिती.] करितो वेद स्तुती कीर्ती [पं. मुख्य.] मुखें आपण । जाणतां नेणवे हो तुमचें महिमान ॥३॥ 
बोलतां नाम महिमा असे आश्चर्य जगीं । उपदेश केल्यानंतरें पापे पळती वेगीं । हरहर वाणी गर्जे प्रेम संचरे 
अंगीं । राहिलि दृष्टी चरणीं रंग मीनला रंगीं ॥४ ॥ [पं. पूजिले.] पुजूनि लिंग उभा तुका जोडोनी हात । करिती 
विज्ञापना परिसावी हे मात । अखंड राहूं द्यावें माझें चरणीं चित्त । घातले साष्टांग [पं. माझे.] मागे मस्तकीं हात 
॥५॥ 




















विषयानुक्रम 





१५८०. अवतारनामभेद गणा आदि [पं. अगाध.] अगाद । जयासि पार नाहीं पुढें खुंटला वाद । एक चि 
दंत शोभे मुख विक्राळ दोंद । ब्रह्मांडामाजि दावी अनंत हे छंद ॥१॥॥ ध्रु. ॥जय जया गणपती ओंवाळित 
आरती । साजिऱर्‍या सरळ भुजा फरशकमळ शोभती ॥% ॥ हे मही ठेंगणी हो तुज नृत्यनायका । भोंवरि फेर 
देतां असुर मर्दिले एकां । घातले तोडरीं हो भक्‍तजनपाळका । [पं. ही पंधि नाही.] सहस्र नाम तुज 
भुक्तिमुक्तिदायका ॥ २ ॥ सुंदर शोभला हो रूपें ळोपलीं तेजे । उपमा काय देऊं असे आणिक दुजें । 
रविशशितारागणें [त. « तारांगणे ०.] जयामाजी सहर्जे । उदरीं सामावलीं जया ब्रह्मांडबीजें ॥ ३ ॥ वर्णिता शेष 
लीळा तया भागलीं मुखें । पांगुळले वेद चारी कैसे राहिले सुखें । अवतार जन्मला हो लिंगनाभी या मुखें । 
अमूर्त मूर्तिमंत होय भक्‍तीच्या सुखें ॥४ ॥ विश्व हें रूप तुझें हस्त पाद मुखडें । ऐसा चि भाव देई तया नाचतां 
पुढें । धूप दीप पंचारति ओंवाळिन निवाडे । [त. राख या शरणांगता. पं. राखे शरणांगता.] राखें या शरणागता तुका 
खेळतां लाडे ॥५॥ 




















१५८१. कनकाच्या परियेळीं उजळूनि आरती । [पं. रत्नदीपप्रभा.] रत्नदीपश्ोभा कैशा पाजळल्या ज्योती 
॥१॥॥ ध्रु. ॥ ओंवाळूं गे माये सबाह्य साजिरा । राहिरखुमाईसत्यभामेच्या बरा ॥ & ॥ मंडितचतुर्भुज दिव्य 
कानीं कुंडले । श्रीमुखाची शोभा पाहातां तेज कांकळें ॥ २ ॥ वैजयंती [पं. माळा.] माळ गळां शोभे श्रीमंत । 
शंखचक्रगदापद्म आयुर्धे शोभत ॥३ ॥ सांवळा सकुमार जेसा कर्दळीगाभा । चरणीचीं नेपुरें बांकी गर्जती 
नभा ॥ ४ ॥ ओंवाळितां मन हें [पं. “हें” नाहीं.] उर्भे ठाकलें ठायीं । [पं. समदृष्टि समान तुकया लागला पायीं.] समदृष्टि 
समाधि तुकया लागली पायीं ॥५॥ 





१५८२. भक्‍तीचिया पोटीं बोध कांकडा ज्योती । पंचप्राण जीवें भावें ओवाळू आरती ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
ओंवाळूं आरती माझ्या पंढरीनाथा । दोन्ही कर जोडोनि चरणीं ठेवीन माथा ॥ ७ ॥ काय महिमा वर्णू आतां 
सांगणें तें किती । कोटि ब्रह्महत्या मुख पाहतां जाती ॥ २ ॥ राही रखुमाई दोही दों बाही । मयूर पिच्छचामरें 
ढाळिति ठायीं ठायीं ॥३ ॥ तुका ह्मणे दीप घेऊनि जन्मनति शोभा । विटेवरी उभा दिसे लावण्यगाभा ॥४॥ 


[या अभंगाच्या पुढें रामेश्वर भटाचा एक अभंग तळेगांवच्या प्रतींत आहे तो :-- 





तूं चि आत्माराम नव्हेसी देहधारी । स्तुति जरीं होय झडो माझी वैखरी । पातकीं मूढ जन पडतील अघोरीं । यालागीं अवतार केला 

महीवरी ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ जय जय भक्तराया धर्ममूर्ति तुकया । आरती वोंवाळीं भावें तुझिया पायां ॥ ४ ॥ तुझे ठायीं असे भ्रम कोणा नकळे नेम । जन हें 

काय जाणे अनुभवितो राम । टाकोनि अभिमान जीवीं धरिलें प्रेम । बोलोनि महिमा तुझा जना दिला विश्राम ॥ २ ॥ अद्भुत महिमा तुझा काय वर्णू 

दातारा । उदकेंविण अन्न दिवस क्रमिळे तेरा । आतां हे ऐसी प्राप्ति काय घडेल येरां । उदकीं कागद दिन रक्षिळे अठरा ॥३ ॥ ऐकतां तुझें वचन मन 

होय उन्मन । सच्चिदानंद गाभा तुजठायीं पूर्ण । नित्य हें असो माझें तुझे पायीं अनुसंधान । करूनि कृपादान देई इतुकें दान ॥ ४ ॥ शास्त्र आणि वेदांत 
शिष्टाचार समस्त | आणिला एकवाक्या जनलोक कृतार्थ । विशेष रामेश्वरा प्रेम दिलें बहुत । विनवितों तुज आतां ठेवी मस्तकीं हात ॥५॥] 

॥१३॥ 


१५८३. धन्य दिवस आजि [दे. त. दरुषण.] दर्शन संतांचें । नांदे तया घरीं देवत पंढरीचे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
धन्य पुण्य रूप केसा जाला संसार । देव आणि भक्‍त दुजा नाहीं विचार ॥ & ॥ धन्य पूर्व पुण्य वोडवलें निरुतें 
। संतांचे [दे. त. दरुषण.] दर्शन जालें भाग्यें बहुतें ॥२ ॥ तुका ह्मणे धन्य आह्यां जोडली जोडी । संतांचे चरण [त. 
आतांन विसंभें घडी ।] आतां जीवें न सोडीं ॥ ३॥ 











१५८४. [पं. गाऊं नाचूं विठु तुझा०.] गाऊं वाणूं तुज विठो तुझा करूं अनुवाद । जिकडे पाहें तिकडे सर्वमय 
गोविंद ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥आनंद रे विठोबा जाला माझे मनीं । देखिले [त. देखिले लोचनीं विटेसहित पाउलें ।. दे. पं. (पाउल 
शब्द पुल्लिंगी धरिला आहे). ] लोचनीं विटेसहित पाउळे ॥ % ॥ [त. न करीं तपरे मुक्‍तीचे०. पं. न करीं तप साधन मुक्‍तीचे०.] न 


विषयानुक्रम 


करीं तपसाधनें रे मुक्तीचे सायास । हा चि जन्मोजन्मीं गोड [त. सेवी.] भक्‍तीचा रस ॥२॥ तुका ह्मणे आह्मां 
प्रेमा उणें तें काई । पंढरीचा राणा सांटविला हृदयीं ॥३॥ 





१५८५. मागणें तें एक तुजप्रति आहे । देशी तरि पाहें पांडुरंगा ॥१ ॥ या संतांसी निरवीं हें मज देई । 
आणिक दुजें काहीं न [पं. नागें.] मगे तुज ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आतां उदार होई । मज ठेवीं पायीं संतांचिया ॥३॥ 





स्वामींनीं काया ब्रह्म केली ते अभंग ॥ २४ ॥ 





१५८६. शोधितां चि नये । ह्मणोनि वोळगतों पाये ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां दिसों नये जना । ऐसें करा 
नारायणा ॥ ७ ॥ परतोनि मन | गेलें ठायीं चि मुरोन ॥२॥ विसरला तुका | बोलों चालों जाला मुका ॥३॥ 





१५८७. रजुसर्पाकार | भासयेळें [त. भासयलें.] जगडंबर ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ह्मणोनि [पं. आठवितो.] आठवती 
पाय । घेतों आलाय बलाय ॥ ७ ॥ दृश्य [दे. दरुज्न द्रुमाकार०. त. पं. दृश्य दृमाकार०.] द्रुमाकार लाणी । केलों [दे. सर्व 
सासी.] सर्वस्वासी धणी ॥२॥ तुकीं तुकला तुका । विश्वीं भरोनि उरला लोकां [पं. जोकां.] ॥३ ॥ 


१५८८. ह्मणवितों दास । परि मी असें उदास ॥१॥॥ ध्रु. ॥हा चि निश्चय माझा । परि मी निश्चयाहुनि 
दुजा ॥ ७ ॥ सरते कर्तृत्व [दे. त. कर्तुत्व.] माझ्यानें। परि मी [पं.० त्याहूनि असे भिन्न .] त्याही हून भिन्न ॥२॥ तुका 
तुकासी तुकला | तुका तुकाहुनि निराळा ॥३॥ 





१५८९. घोंटवीन लाळ ब्रह्मज्ञान्या हातीं । मुक्‍तां आत्मस्छिती सांडवीन ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ब्रह्मभूत [पं. 
ब्रह्मभूत काया हा तसे कीर्तनी ।] होते काया च कीर्तनीं । भाग्य तरी त्रद््णी देवा ऐसा ॥ & ॥ तीर्थभ्रामकासी [दे. तीर्थ 
भ्रमकासी.] आणीन आळस । कडु स्वर्गवास करिन भोग ॥ २ ॥ सांडवीन तपोनिधा अभिमान । यज्ञ आणि दान 
ळाजवीन ॥३ ॥ भक्तिभाग्यप्रेमा [पं. भक्ति भाग्य सीमा०.] साधीन पुरुषार्थ | ब्रह्मींचा जो अर्थ निजठेवा ॥ ४ ॥ धन्य 
ह्मणवीन येह [दे. येहे. पं. येही. “इह” त्याबद्दल.] लोकीं लोकां । भाग्य आह्मीं तुका देखियेला ॥५॥ 





१५९०. संसाराचे अंगीं अवघीं च व्यसने [दे. त. बसनें.] । आह्मी या कीर्तने शुद्ध जालों ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
आतां हें सोंवळे जालें त्रिभुवन । विषम धोऊन सांडियेलें ॥& ॥ ब्रह्मपुरी वास करणें अखंड । न देखिजे तोंड 
विटाळाचें ॥२॥ तुका ह्मणे आह्यां एकांताचा वास | ब्रह्मी ब्रम्हारस सेवूं सदा ॥३॥ 











१५९१. तुह्मी सनकादिक संत । ह्मणावितां कृपावंत ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥एवढा करा उपकार | देवा [पं. सांगा 
देवा.] सांगा नमस्कार ॥ ७ ॥ [पं. भाकावी.] भाकूनि करुणा । विनबा वैकुंठींचा [पं. पंढरीचा.] राणा ॥ २ ॥ तुका 
ह्मणे मज आठवा | [दे. त. पं. मुळ.] मूळ लवकरी पाठवा ॥३॥ 





१५९२. आपुल्या माहेरा जाईन मी आतां । निरोप या संतां हातीं आळा ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ सुख दुःख माझें 
ऐकिलें कानीं । कळवळा मनीं करुणेचा ॥ % ॥ करुनी सिद्ध मूळ साउलें भातुकें । येती दिसे [पं. एक.] एकें 
न्यावयासी ॥ २ ॥ त्या चि पंथे माझें लागळेंसे चित्त । वाट पाहें नित्य माहेराची [आठवाची.] ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे 
आतां येतील न्यावया | अंगें आपुलिया मायबाप ॥४ ॥ 











विषयानुक्रम 


१५९३. चिन्हें उमटती [दे. उमटताती.] अंगीं । शकुना जोगीं उत्तम ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आठवला बापमाय | 
येइल काय मूळ नेणों ॥ ७ ॥ उत्कंठित जालें मन | ते [पं. ते खुण «.] चि खुण तेथींचि ॥२ ॥ तुका ह्मणे [त. पं. 
कामा.] काम वारीं । आळस घरीं करमेना ॥३॥ 





१५९४. आरोनियां पाहे वाट | कटकट सोसेना ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आलियांस पुसें मात | तेथें चित्त लागलें 
॥४ ॥ दळीं कांडी ळोकांऐसें । परि मी नसें ते ठायीं ॥ २॥ तुका ह्मणे येथें पिसें | तेथें [पं. तेसे तेथे.] तैसें असेल 
॥३॥ 


१५९५. येथीलिया [पं. येथील या.] अनुभवें । कळों जीवें [पं. जीवें येतसे.] हें येतसे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ दोहीं ठायीं 
एक जीव । माझी कींव त्या अंगीं ॥&. ॥ भूक भूके चि खाउनि धाय । नाहीं हाय अन्नाची ॥२॥ तुका ह्मणे सुख 
जालें | अंतर धालें त्यागुणें ॥३॥ 


१५९६. पैल आले हरि । शंख चक्र शोभे करीं ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ गरुड येतो [पं. फडात्कारें.] फडत्कारें । ना 
भी ना भी ह्मणे [पं. खरें.] त्वरे ॥ ७ ॥ मुगुटकुंडलांच्या दीप्ति । तेर्जे [पं. तेज.] लोपला गभस्ति ॥२॥ 
मेघऱ्यामवर्ण हरि । मूर्ति डोळस साजिरी ॥३ ॥ चतुर्भुज वैजयंती । गळां माळ हे रुळती ॥४ ॥ पीतांबर झळके 
कैसा । उजळल्या दाही दिशा ॥५ ॥ तुका जालासे संतुष्ट | घरा आलें वैकुंठपीठे [पं. “वैकुंठपीठ” याबद्दल “वेंकुठ”] ॥ 
६॥ 


१५९७. शंखचक्रगदापद्य । पैल आला पुरुषोत्तम ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ना भी ना भी भक्‍तराया । वेगीं पावलों 
सखया ॥ % ॥ दुरूनि येतां दिसे दृष्टी । धाकें दोष पळती सृष्टी ॥२॥ तुका देखोनि एकला । वैकुंठींहूनि हरि 
आला ॥३॥ 





१५९८. पैल दिसतील भार । दिंडी पताका अपार ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आला पंढरीचा राणा | दिसतील 
त्याच्या खुणा । सुख वाटे मना । डोळे बाह्या स्फुरती ॥& ॥ उठिले गजर नामाचे । दळभार वैष्णवांचे ॥२॥ 
तुका करी रिता ठाव । त्यांसी बैसावया वाव ॥३॥ 


१५९९. चला जाऊं रे सामोरे । पुढें भेटो विठ्ठल धुरे ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ तुका आनंदला मनीं । केसा जातो 
लोटांगणीं । फेडावया [पं. “फेडावया. आजि ।"] धणी । प्रेमसुखाची आजि ॥ ७ ॥ पुढें आले कृपावंत । मायबाप 
साधुसंत ॥२ ॥ तुका आळंगिला वाहीं । ठेविला विठोबाचे पायीं ॥३॥ 





१६००. पाहुणे घरासी । आजि आले हृषीकेशी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. “दरदरीत पाण्या माजी रांधियेल्या कृष्णा ।” 
एवढेंच ध्रुवपद आहे.] काय करूं उपचार | कोंप मोडकी जर्जर | कण्या दरदर | पाण्यामाजी रांधिल्या ॥ ७ ॥ घरीं 
मोडकिया वाजा । वरि वाकळांच्या शेजा ॥२ ॥ मुखशुद्धि तुळसी दळ | तुका ह्मणे मी दुर्बळ ॥३॥ 











१६०१. संतीं केला अंगीकार । त्यासी अभिमान थोर ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ कांहीं ठेविळें चरणीं | घेती तें चि 
पुरवूनि । तुका पायवणी । घेऊनियां निराळा ॥ ७ ॥ नसतां कांहीं संचित । भेटी [पं. “भेटी जाली०” आणि पुढच्या 
कडव्यांतलें “देव मिळोनियां०” हे दोन चरण एकमेकाशी बदलले आहेत.] अवचित ॥ २ ॥ देव मिळोनियां भक्‍त | तुका केलासे 
सनाथ ॥३॥ 


विषयानुक्रम 


१६०२. अवघियांच्या आलों मुळे | [पं. एक.] एका वेळे न्यावया ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सिद्ध व्हावें सिद्ध व्हावें । 
आधीं ठावें करितों ॥ ७ ॥ जोंवरि ते [पं. हे.] घटिका दुरी । आहे उरी तो काळ ॥ २ ॥ मंगळाचे वेळे उभे । [पं. 
असा.] असों शोभे सावध ॥३ ॥ अवघियांचा योग घडे । तरी जोडे श्ळाघ्यता ॥४ ॥ तुका ह्मणे पाहें वाट । बहु 
आट करूनि ॥५॥ 





१६०३. सकळ ही माझी बोळवण करा । परतोनि घरा जावें तुह्मीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. कर्मे धर्ग.] कर्मधर्मे 
तुह्यां असावे कल्याण । घ्या माझे वचन आशीर्वाद ॥ ७ ॥ वाढवूनि [पं. दिले.] दिलों एकाचिये हातीं । सकळ 
निश्चिती जाली तेथें ॥ २ ॥ आतां मज जाणें प्राणेश्वरासवें । माझिया भावें अनुसरलों ॥३ ॥ वाढवितां लोभ 
होईल उसीर । अवघींच स्छिर करा ठायीं ॥४ ॥ धर्म अर्थ काम जाला एके ठायीं । मेळविला जिहीं हाता हात 
॥ ५ ॥ तुका ह्मणे [दे. “आतां जाली” यावर “तुह्या आह्यां” असा पाठ घातला आहे.] आतां जाली हे चि भेटी । उरल्या त्या 
गोष्टी बोलावया ॥६॥ 








१६०४. बोलिलों तें आतां पाळावें वचन । ऐसें [पं. काय ऐसे पुण्य माझे गांठी .] पुण्य कोण माझे गांठी ॥१ ॥ 
॥ ध्रु. ॥ जातों आतां आज्ञा घेऊनियां स्वामी । काळक्षेप आह्मी करूं कोठें ॥७ ॥न घडे यावरि न धरवे धीर । 
पीडतां राष्ट्र देखोनि जग ॥२॥ तुका ह्मणे तुझी दिसे मोकलिळें । काय आतां आळे जीवित्वाचें ॥३॥ 








१६०५. करावें तें काम । उगाच वाढवावा श्रम ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अवर्घे एकमय | राज्य बोलों चोलों नये ॥ 
 ॥ दुजयाची सत्ता । न चळेसी जाली आतां ॥२॥ आतां नाहीं तुका | पुन्हा हारपला लोकां ॥३॥ 








१६०६. आह्मी जातों तुह्मी कृपा असों द्यावी । सकळा सांगावी विनंती माझी ॥ १ ॥ वाढवेळ जाला 
उभा पांडुरंग । वैकुंठा श्रीरंग बोलावितो ॥ २ ॥ अंतकाळीं विठो आह्यांसी पावला । कुडीसहित जाला गुप्त 
तुका ॥३॥ 








१६०७. तुका उतरला तुकीं । नवल जालें तिहीं लोकीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ नित्य करितों कीर्तन | हेंचि 
माझें अनुष्ठान ॥& ॥ तुका बैसला विमानीं । संत पाहाती लोचनीं ॥२॥ देव भावाचा भुकेला । तुका वैकुंठासी 
नेला ॥३॥ 














१६०८. न देखिजे ऐसें केलें । या विठ्ठले दुःखासी ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कृपेचिये सिंहासनीं [दे. त. पं. 
सिंव्हासनीं.] । अधिष्ठानीं बैसविळें ॥७ ॥ वाजता तो नलगे वारा क्षीरसागरा [पं. नयनी.] शयनीं ॥२ ॥ तुका ह्मणे 
अवघे ठायीं । मज पायीं राखिले ॥३॥ 


१६०९. वाराणसीपंर्यत असों सुखरूप । सांगावा निरोप संतांसी हा ॥ १ ॥ येथूनियां आह्यां जाणें 
निजधामा । सवें असे आह्यां गरुड हा ॥ २ ॥ कृपा असों द्यावी मज दीनावरी । [त. जातसे दे. जातोंसों] जातसों 
माहेरी तुका ह्मणे ॥३॥ 

॥२४॥ 


शाखे १५७१ [पं. “एकाहातरीं" नाहीं.] एकाहत्तरीं विरोधनामसंवत्सरीं फालगुनवद्य द्वितीया सोमवासरीं [प. प्रथम 


प्रहरीं तुकोबा गुप्त जाले” याबद्दल “प्रात काळी स्वामी गुप्त जाले असे.] प्रथमप्रहरी [* तुकोबा गुप्त जाले” याबद्दल “तुकाराम गुप्त.”] 
तुकोबा गुप्त जाळे ॥१॥ 


विषयानुक्रम 





१६१०. जाती पंढरीस । ह्मणे जांईन तयांस ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ तया आहे संवसार [पं. त. संसार.] | ऐसें बोळे 
तो माहार ॥ ७ ॥ असो नसो भाव । जो हा देखे पंढरिराव ॥ २ ॥ चंद्रभागे न्हाती | तुका ह्मणे भलते याती ॥३ 
॥ 





१६११. धरियेलीं सोंगे । येणें अवघीं पांडुरंगे ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ तें हें ब्रह्म विटेवरी । उभें चंद्रभागे तिरीं ॥ 
2 ॥ अंतर्व्यापी [दे. त. अंतर व्या०.] बाहे । [पं. धुंडाळितां.] धांडोळितां कोठें [दे. पं. नाही.] नोहे ॥ २ ॥ योगयागतपें । 
ज्याकारणें [पं. ज्ञान.] दानजपें ॥३ ॥ दिले नेदी जाति । भोग सकळ ज्या होती ॥४ ॥ अवघी लीळा पाहे । तुका 
ह्मणे दासां साहे ॥५॥ 





१६१२. ज्याचे गर्जतां पवाडे । कळिकाळ पायां पडे ॥१॥॥ ध्रु. ॥तो हा पंढरीचा राणा ।पुसा सा चौं 
अठरां जणां ॥ & ॥ चिंतितां जयासी । [पं. रिद्धिसिद्धि होती दासी.] भुक्तिमुक्ति कामारी दासी ॥ २ ॥ वैकुंठासी जावें 
। तुका ह्मणे ज्याच्या नांवें ॥३॥ 


१६१३. ज्याचे गर्जतां पवाडे । श्रुतिशास्त्रा मौन्य पडे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तेथें माझी वाचा किती । पुरे 
करावया स्तुती ॥ ७ ॥ सिणलीं [दे. सिणले.] सहस्र तोंडें । शोेषफणीएऐसें [दे. ज्ञेषाफणी ऐसें.] घेंडें ॥२ ॥ तुका ह्मणे 
मही । पत्र सिंधु न पुरे [“ज्ञाई" याबददल.] शाही ॥३॥ 





१६१४. देव राखे तया मारील कोण । न मोडे कांटा हिंडतां वन ॥१॥॥ध्रु. ॥न जळे न बुडे नव्हे 
कांहीं । विष तें ही अमृत [त. पं. “पाहीं” नाहीं.] पाहीं ॥.॥ न चुके वाट न पडे फंदीं । नव्हे [दे. “कधी” याबद्दल “कधीं 
कधीं” आहे.] कधीं यमवाधा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे नारायण येता [पं.ये ऊन.] गोळ्या वारी बाण ॥३॥ 





१६१५. कोठें गुंतलासी ट्वारकेच्या राया | वेळ कां सखया लावियेला ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ दिनानाथ ब्रीद 
सांभाळीं आपुलें । नको पाहों केळें पापपुण्य ॥ & ॥ पतितपावन ब्रीदें [पं. ब्रीद] चराचर । पातकी अपार 
उद्धरिळे ॥२॥ तुकयाबंधु ह्मणे द्रौपदीचा धांवा । केला तैसा मला पावे आतां ॥३॥ 














१६१६. कोठें गुंतलासी कोणांच्या धांवया । आली देवराया निद्रा तुज ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कोठें गुंतलासी 
भकतिप्रेमसुखें । न [दे. सुटेती.] सुटती मुखें गोपिकांचीं ॥ ७ ॥ काय पडिलें तुज कोणाचें संकट । दुरी पंथ वाट 
न [पं. चलवे.] चालवे ॥२ ॥ काय माझे तुज गुण दोष दिसती । ह्मणोनि श्रीपती कोपलासी ॥ ३ ॥ काय [त. 
जालों.] जालें सांग माझिया कपाळा | उरला जीव डोळां तुका ह्मणे ॥४॥ 

















१६१७. परस्त्रीतें ह्मणतां माता । चित्त लाजवितें चित्ता ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ काय बोलोनियां तोंडें । 
मनामाजी कानकोंडें ॥ ७ ॥ धर्मधारिष्टगोष्टी सांगे । उष्ट्या हातें [त. न उडवी. पं. नुठवी.] नुडवी काग ॥२॥ जें जें 
कर्म वसे अंगी | तें तें आठवे प्रसंगीं ॥३॥ बोले तैसा चाले | तुका ह्मणे तो अमोल ॥४॥ 





१६१८. असत्य वचन होतां [पं. कोटि.] सर्व जोडी । जरी लग्नघडी परउपकार ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जाईल 
पतना यासि संदेह नाहीं । साक्ष [त. असे.] आहे कांही सांगतों ते ॥ ७ ॥ वदविलें मुखें नारायणें धर्मा । अंगुष्ठ त्या 
कर्मासाटीं गेला ॥२ ॥ तुका ह्मणे आतां सांभाळा रे पुढें । अंतरिंचे कुडें देइल दुःख ॥३॥ 





विषयानुक्रम 


१६१९. जळीं [पं. तिचें.] त्याचें तोंड । ऐसी [पं. ऐसीयातें ०.] कां ते व्याळी रांड ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सदा 
भोवयासी [पं. आटी.] गांठी । क्रोध धडधडीत पोटीं ॥& ॥ फोडिली गोंवरी । ऐसी दिसे तोंडावरी ॥२॥ तुका 
ह्मणे नाहीं । चित्ता समाधान कांहीं ॥३॥ 


१६२०. तोंडें खाये फार । पादे बोचा करी मार ॥१॥॥ ध्रु. ॥एक ऐसे ते शाहाणे । आपुले अधीन तें 
नेणें ॥& ॥ कुले घाळूनि उघडे । रागें पाहे लोकांकडे ॥ २ ॥ खेळे [दे. जुत.] द्यूतकर्म । मग बोंबली जुळूम ॥ ३ 
॥ निजतां आला मोहो । वीतां ह्मणे मेला गोहो ॥४ ॥ तुका ह्मणे त्यांनीं । मनुष्यपणा केली हानी ॥५॥ 








१६२१. पतिव्रता नेणे आणिकांची स्तुती । सर्वभावें पति ध्यनीं मनीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तैसें माझें मन 
एकविध जालें । नावडे विठ्ठळलेंविण [पं. दुजें कांही.] दुजें ॥ ७ ॥ सूर्यविकासिनी नेघे चंद्रकळा । गाय ते कोकिळा 
वसंतेंसी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे बाळ मातेपुढें नाचे | बोळ आणिकांचे नावडती ॥३॥ 





१६२२. पंडित ह्मणतां थोर सुख । परि तो पाहातां अवघा मूर्ख ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ काय करावें घोकिलें । 
वेदपठण वांयां गेळें ॥& ॥ वेदीं [पं. वेदे.] सांगितलें तें [त. पं. “तें नाही.] न करी । सम ब्रह्म नेणे दुराचारी ॥२॥ 
तुका देखे [पं. जीवक्षिव.] जीवीं शिव । [दे. हा तेथींचा.] हा चि तेथींचा अनुभव ॥३॥ 


१६२३. पंडित [पं. पंडित तो भला.] तो चि एक भला । नित्य भजे जो विठ्ठला ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अवघें सम 
ब्रह्म पाहे । संर्वा भूतीं विठ्ठल आहे ॥७॥ रिता नाही कोणी ठाव । सर्वा भूतीं वासुदेव ॥२॥ तुका ह्मणेतो चि 
दास । त्या [दे. त्या.] देखिल्या जाती दोष ॥३ ॥ 











१६२४. ऐका पंडितजन । तुमचे वंदितो चरण ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥नका करूं नरस्तुति । माझी परिसा [पं. 
परिसावी विनंती.] हे विनंती ॥ ७ ॥ अन्न आच्छादन । हें तों प्रारथ्धा अधीन ॥ २ ॥ तुका ह्मणे वाणी । सुखें वेचा 
नारायणीं ॥३॥ 





१६२५. विठ्ठल टाळ विठ्ठल दिंडी । विठ्ठल तोंडीं उच्चारा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ विठ्ठल अवघ्या भांडवला । 
विठ्ठल बोला विठ्ठल ॥& ॥ विठ्ठल नाद विठ्ठल भेद । विठ्ठल छंद विठ्ठल ॥२॥ विठ्ठल सुखा विठ्ठल दुःखा । 
तुकया मुखा विठ्ठल ॥३॥ 








१६२६. काय तुझें वेचे मज भेटी देतां | वचन बोलतां एक दोन ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ काय तुझें रूप घेतों मी 
चोरोनि । त्या भेणे लपोनि राहिलासी ॥ ७ ॥ काय तुझें आह्यां करावें वैकुंठ । भेऊं [दे. पं. भेवो.] नको भेट आतां 
मज ॥२॥ तुका ह्मणे तुझी नलगे दसोडी । परि [पं. “आहे” याबद्दल “हे”.] आहे आवडी दर्शनाची ॥३॥ 











१६२७. संतर्निदा ज्याचे घरीं । नव्हे घर ते यमपुरी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ त्याच्या पापा नाहीं जोडा | [पं. “संगे” 
याच्याबद्दल “ज्याच्या संगे”.] संगें जना होय पीडा ॥ ७ ॥ संतनिदा आवडे ज्यासी । तो जिता चि नर्कवासी ॥२॥ 
तुका ह्मणे तो [पं. “तो” नाही.] नष्ट । जाणा गाढव तो स्पष्ट ॥३॥ 


१६२८. आलें देवाचिया मना । तेथें कोणाचें चालेना ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ हरिश्चंद्र ताराराणी । वाहे डोंबा 


घरीं पाणी ॥ ७ ॥ पांडवांचा साहाकारी । राज्यावरोनि केले दुरी ॥२॥ तुका ह्मणे उगेचि राहा | होईल तें 
सहज पाहा ॥३॥ 


विषयानुक्रम 


१६२९. निजल्यानें गातां उभा नारायण । बैसल्या कीर्तन करिंतां डोळे ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ उभा राहोनियां 
मुखीं नाम वदे । [पं. नाचे हा गोविंद नाना छंदें ।. दे. व त. यांतही प्रथमतः हाच पाठ होता, परंतु मागून आंकडे घाळून वर छापल्याप्रमाणें 
फिरविला आहे.] नाचे नाना छंदें गोविंद हा ॥ ॥ मारगीं चालतां मुखीं नाम वाणी । उभा चक्रपाणी मागें पुढें ॥ २ 
॥ तुका ह्मणे यासी कीर्तनाची गोडी । प्रेमे घाळी उडी [त. नामापाठीं.] नामासाटीं ॥३ ॥ 





१६३०. काम क्रोध आह्मी वाहिले विठ्ठलीं । आवडी धरिली पायांसवें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां कोण पाहे 
मागे परतोनि । गेले [पं. गेला] हारपोनि देहभाव ॥ & ॥ रिद्धिसिद्धी सुखें हाणितल्या लाता । तेथें या प्राकृता 
कोण मानी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आह्मी विठोबाचे दास । [त. गिळूनि. दे. मुळीं हाच पाठ होता.] करूनि ठेलों ग्रास 
ब्रह्मांडाचा ॥३॥ 








१६३१. उठाउठीं अभिमान । जाय ऐसें स्छळ कोण ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ तें [पं. हे.] या पंढरीस घडे । खळां 
पाझर रोकडे ॥ ७ ॥ अश्रूचिया धारा । कोठे रोमांच हरीरा ॥२ ॥ तुका ह्मणे काला | कोंठे अभेद देखिला [पं. 
राहिला] ॥३ ॥ 








१६३२. पंढरी पंढरी । ह्मणतां पापाची बोहरी [दे. बोहोरी.] ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ धन्य धन्य जगीं ठाव । होतो 
नामाचा उत्साव ॥ ७ ॥ रिद्धिसिद्धी लोटांगणीं । प्रेमसुखाचिया खाणी ॥ २ ॥ अधिक अक्षराने एका । भूवेकुंठ 
ह्मणे तुका ॥३॥ 


१६३३. अल्प माझी मति । ह्मणोनि येतों काकुलंती ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां दाखवा दाखवा । मज [पं. 
तुमचीं.] पाउळें केशवा ॥ ७ ॥ धीर माझ्या मना । नाहीं नाहीं नारायणा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे दया । मज करा 
अभागिया ॥३॥ 





१६३४. भार घालीं देवा । न लगे देश डोई घ्यावा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ देइ प्रारब्धा अधीन । सोसें अधिक 
वाढे सीण ॥ ७ ॥ व्यवसाय निमित्त | फळ देतसे संचित ॥२ ॥ तुका ह्मणे फिरे | भोंवडीने दम जिरे ॥३॥ 





१६३५. भोग भोगावरी द्यावा । संचिताचा करुनी ठेवा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ज्ञांती धरणें जिवासाटीं । दशा 
उत्तम गोमटी ॥ ७ ॥ देह लेखावें असार । सत्य परउपकार ॥ २ ॥ तुका ह्मणे हे मिरासी । बुडी द्यावी ब्रह्मरसीं 
॥३॥ 


१६३६. येथें बोलोनियां काय । व्हावा गुरु तरि जाय ॥१॥॥ ध्रु ॥मजन साहे वांकडें । ये 
विठ्ठलकथेपुढें ॥ % ॥ ऐकोनी मरसी कथा । जंव आहेसि तुं जीता ॥ २ ॥ हुरमतीची चाड । तेणें न करावी 
बडबड ॥ ३ ॥ पुसेल कोणी त्यास | जा रे करीं उपदेश ॥४ ॥ आह्मी विठ्ठलाचे वीर । फोडूं कळिकाळाचें शीर 
॥५॥ घेऊं पुढती जन्म । वाणूं कीर्त [पं. कीर्ती.] मुखें नाम ॥६॥ तुका ह्मणे मुक्‍ती । नाहीं आस चि ये चित्तीं ॥७ 
॥ 











१६३७. अनुहातीं [दे. त. आनुहातीं] गुंतला नेणे बाह्य रंग | वृत्ति येतांमग बळ लागे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मदे [त. 
मातळें. पं. माजे.] माते तया नाहीं देहभाव । आपुले [दे. त. पं. आवेव) अवयव आवरितां ॥ ७ ॥ आणिकांची वाणी वेद 
तेणें मुखें । उपचारदुःखें नाठवती ॥२॥ तें सुख बोलतां आश्चर्य या जना । विपरीत मना भासतसे ॥३॥ तुका 
ह्मणे बाह्य रंग तो विठ्ठल । अंतर [पं. अंतरी] निवालें ब्रह्मरसें ॥४॥ 








विषयानुक्रम 





१६३८. ब्रह्मरसगोडी तयांसी फावली । वासना निमाली सकळ ज्यांची ॥१॥॥ ध्रु. ॥ नाहीं त्यां 
विटाळ अखंड सोंवळीं [पं. सोवळा । उपाधीवेगळा जाणिवेसी ॥ मन हें संचळें जालें«. त. ०सोदळे । उपाधी वेगळें वासनेसी ॥] | 
उपाधीवेगळीं जाणिवेच्या ॥ ७ ॥ मन हें निश्चळ जाळें एके ठायीं । तयां उणें काई निजसुखा ॥ २ ॥ तीं [पं. तेचि 
पुण्यवंत पर०.] चि पुण्यवंतें परउपकारी । प्रबोधी त्या नारीनरलोकां ॥३ ॥ तुका ह्यणे त्यांचे पायीं पायपोस । 
होऊनियां वास करिन तेथें ॥४॥ 





१६३९. जेसें तैसें राहे देवाचें [त. पं. देवाचें देणे] हें देणें | यत्न करितां तेणें काय नव्हे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ दासां 
कृपासिंधु नुपेक्षी सर्वधा । अंतरींची व्यथा कळे ॥ % ॥ त्यासी मागो नेणे परी माय जाणे वर्म | बाळा नेदी श्रम 
पावों कांही ॥२॥ तुका ह्मणे मज अनुभव अंगे | वचन वाउगे मानेना हें ॥३॥ 








१६४०. आह्यां हरिच्या दांसा कांही । भय नाहीं त्रेलोकीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ देव उभा मागें पुढें । उगवी 
कोडें संकट ॥ ७ ॥ जेसा केला तैसा होय । धांवे सोय धरोनि ॥ २ ॥ तुका ह्मणे असों सुखें । गाऊं मुखें विठोबा 
॥३॥ 





१६४१. परद्रव्यपरनारीचा अभिळास । तेथूनि हारास सर्वभाग्या ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ घटिका दिवस मास 
[दे. वरुषें लागेतीन.] वर्षे लागती तीन । बांधळें पतन गांठोडीस ॥ ४ ॥ पुढें घात त्याचा रोकडा शकुन । पुढें करी 
गुण निश्चयेंसी ॥२ ॥ तुका ह्मणे एकांतडताथवड । काळ [पं. गेला] लागे नाड परी खरा ॥३॥ 








१६४२. समर्थाचे केलें । कोणां जाईल मोडिळें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ वांयां करावी ते उरे । खटपट [दे. 
खटपटें.] सोस पुरे ॥७ ॥ ठेविला जो ठेवा । आपुलाला तैसा खावा ॥ २ ॥ ज्याचें [त. तुका ह्मणे ज्याचे०. पं. प्रतींतून येथे 
छापलेलें “तुका ह्मणे कोटी” हें कडवें तळेगांवची प्रत लिहिणारास लब्ध न झाल्यामुळे याच कडव्यांत “तुका ह्मणे” हें घातलें असावें असें वाटतें. ] 
त्याचे हातीं । भुंके [दे. भुक.] तयाची फजिती ॥ ३ ॥ तुका [पं. प्रतींत मात्र हें कडवें आहे. दे. प्रतींत नाहीं; परंतु तींत शेवटच्या 
कडव्यांत “तुका” हा शब्द नाहीं यावरून “तुका ह्मणे कोटी” हें कडवें लिहिणें राहिलें असावें. ] ह्मणे कोटी | बाळे जाले शूळ पोटी ॥४ 

॥ 





१६४३. हे [दे. “देवा हे माझी०.” येथें “देवा” हें मागूनच घातले आहे.] माझी मिराशी । ठाव तुझ्या पायांपाशीं ॥१ ॥ 
॥ ध्रु. ॥याचा धरीन अभिमान । करीन आपुलें जतन ॥ % ॥ देऊनियां जीव | [दे. “वडिलीं" असें “बळी” याच्या ठिकाणीं 
मागून केलें आहे.] बळी साविळा हा ठाव ॥ २ ॥ तुका ह्मणे देवा | जुन्हाट हे माझी सेवा ॥३॥ 


१६४४. नेणे गति काय कवण अधोगति । मानिली निश्चिती तुझ्या पायीं ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ कर्म धर्म कोण 
नेणें हा उपाय । तुझ्या पायीं भाव ठेवियेला ॥ ७ ॥ नेणें निरसूं पाप पुण्य [पं. पुण्य काय.] नेणें काय । ह्मणऊनि 
पाय धरिले तुझे ॥ २ ॥ वेडा मी अविचार न कळे विचार । तुज माझा भार पांडुरंगा ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे तुज 
करितां नव्हे काय । माझा तो उपाय कवण तेथें ॥४॥ 





१६४५. तुझा ह्मणऊनि जालों उतराई । त्याचें [पं. कर्म.] वर्म काई तें मी नेणें ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ हातीं 
धरोनियां दावीं मज वाट । पुढें कोण नीट तें चि देवा ॥७ ॥ देवभक्तपण करावें जतन । दोहीं पक्षीं जाण तूंचि 
बळी ॥ २ ॥ अभिमाने तुज लागली हे लाज | शहरणागतां काज करावया ॥३ ॥ तुका ह्मणे बहु नेणता मी फार । 
[पं. ह्मणोनि.] ह्यमणऊनि विचार जाणविला ॥४॥ 








विषयानुक्रम 





१६४६. मारगीं चालतां पाउलापाउलीं । चिंतावी माउली पांडुरंग ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सर्व सुख लागे 
घेऊनियां पाठी । आवडीचा कंठीं रस ओती ॥ & ॥ पीतांबरें [पं. पीतांबर छाया.] छाया करी लोभापर । पाहे तें 
उत्तर आवडीचे ॥२ ॥ तुका ह्मणे हें चि करावें जीवन । वाचे नारायण [पं. ताहान भूक. त. तानभुके.] तान भूक ॥३॥ 





१६४७. जालों आतां दास । माझे तोडोनियां पाह ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ठाव द्यावा पायांपाशीं । मी तों 
पातकांची राशी ॥७ ॥ सकळ ही गोवा । माझा उगवूनि देवा ॥२ ॥ तुका ह्मणे भय । करा [त. कदा.] जवळी तें 
नये ॥३॥ 





१६४८. अंतरींचें जाणां । तरि कां येऊं दिलें मना ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तुमची करावी म्यां सेवा । आतां 
अव्हेरितां देवा ॥ ७ ॥ नव्हती मोडामोडी । केली मागे ते चि घडी ॥२॥ तुका ह्मणे दिला वाव । पायीं लागों 
दिला भाव ॥३॥ 








१६४९. पवित्र होईन चरित्रउच्चारें । रूपाच्या आधारें गोजिरिया ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आपुरती बुद्धि पुण्य 
नाहीं गांठी । पायीं घालीं मिठी पाहें डोळां ॥ ७ ॥ गाईन ओविया शिष्टांच्या आधारें । सारीन विचारें आयुष्या 
या॥२॥ तुका ह्मणे तुझें नाम नारायणा | ठेवीन मी मना आपुलिया ॥३॥ 





१६५०. काय ऐसा जन्म जावा वांयांविण । कांहीं तरी त्रण असो माथां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कोणे तरी काळें 
होईल आठव । नाहीं जरी भाव भार खरा ॥७ ॥ शता एका तरी जन्माच्या शेवटीं । कृपाळुवा पोटीं होइल [पं. 
येईल.] दया ॥२ ॥ तुका ह्मणे नाहीं फांको तरी देत । सर्वांचे उचित सांपडलें ॥३॥ 











१६५१. नाहीं कोणी दिस जात वांयांविण । साध्य नाहीं सीण लटिका चि ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ एकाचिये 
माथां असावें निमित्त । नसो नाहीं हित [पं. “हित” नाहीं.] कपाळीं तें ॥& ॥ कांही एक तरी बोलायाचा जागा । 
नेदिती वाउगा उभा ठाकों ॥२॥ तुका ह्मणे वर्मे कळा येती कांहीं । ओळखी जे नाहीं होईल ते ॥३॥ 








१६५२. काय करील तें नव्हे विश्वंभर । सेवकां [पं. दरिद्र.] दारिद्र लाज नाहीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥मजपासूनि 
हें पडिलें अंतर । काय तो अव्हेर करूं जाणे ॥ ७ ॥ नामाच्या चिंतनें नासी गर्भवास । नेदी करूं आस 
आणिकांची [पं. “ऐसें हें कळों आलें माझ्या मना । हरिचिया जना नाश नाहीं ॥” हे कडवें येथें जास्त आहे.] ॥ २ ॥ तुका ह्मणे नेणों 
किती वांयां गेळे | तयां उद्धरिलें पांडुरंगे ॥३॥ 








१६५३. संध्या करितोसी केडावाच्या नांवें । आरंभीं तें ठावें नाहीं कैसें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥किती या सांगावें 
करूनि फजित । खळ नेणे हित जवळी तें ॥& ॥ माजल्या न कळे उचित तें काय । [दे. नेघावें«.] न घ्यावें तें 
खाय घ्यावें सांडी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे घेती भिंती सवें डोकें । वावसी [दे. तें पं. तें एक अंधा.] तीं एकें अंधारलीं ॥३॥ 








१६५४. दुधाचे घागरी मद्याचा हा बुंद [पं. बिंद.] । पडिलिया शुद्ध नव्हे मग ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तैसें खळां 
मुखें न करावें श्रवण । अंहकारें मन विटाळळें ॥ ७ ॥ काय करावीं तीं [दे. पं. ते.] बत्तीस लक्षणें । नाक नाहीं 
तेणें वांयां गेलीं [त. पं. गेळे.] ॥ २ ॥ तुका ह्मणे अन्न जिरों नेदी माशी । आपुलिया जेशी संवसगगे [दे. सवेश्वर्गे. त. 


संवश्वर्गे. पं. संवसंगे.] ॥ ३ ॥ 





विषयानुक्रम 





१६५५. सांगावें तें बरें [पं. असावें.] असतें हें पोटीं । दुःख देते खोटी बुद्धि मग ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ आपला 
आपण करावा वेव्हार [पं. विचार] । जिकोनि अंतर मन ग्वाही ॥ ७ ॥ नाहीं मार्गे येत बोलिलें वचन । पावावा तो 
सीण वरा मग ॥२॥ तुका ह्मणे बहु भ्यालों खटपटे | आतां देवा खोटे शब्द पुरे ॥३॥ 





॥ वाराणसीस यात्रा चालली तेव्हां स्वामींनी भागीरथीस पत्र धाडिलें-ते अभंग ॥३॥ 


१६५६. परिसें वो माते माझी विनवणी | मस्तक [त. “मस्तक०” व दुसर्‍या चरणांतील “सकळां०” या दोन चरणांच्या 
जागा परस्पराशीं बदलल्या आहेत.] चरणीं ठेवीतसें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ भागीरथी महादोष निवारणी । सकळां स्वामिणी 
तीर्थाचिये ॥& ॥ जीतां [पं. जितां.] भुक्ति मोक्ष मरणें तुझ्या तिरीं | [त. आहिक्य.] अहिक्यपरत्रीं सुखरूप ॥२॥ 
तुका विष्णुदास संतांचे पोसणें [दे. पोसनें.] | [दे. त. वागपुष्प.] वाक्‍पुष्प तेणें पाठविलें ॥३॥ 


१६५७. तुह्यी विश्वनाथ । दीनरंक मी अनाथ ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥कृपा कराल ते थोडी । पायां [पं. पडतों.] 
पडिलों बराडी ॥७ ॥ काय उणें तुह्यांपाशीं । मी तों [पं. अल्प.] अल्पें चि संतोषी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे देवा । कांहीं 
भातुके पाठवा ॥३॥ 





१६५८. पिंड पदावरी । दिला आपुलिये करीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ माझें जालें गयावर्जन । फिटलें पितरांचे 
क्र्ण ॥& ॥ केंलें कर्मातर | बोंब मारिली हरिहर ॥ २ ॥ तुका ह्मणे माझें । भार उतरलें ओझें ॥३॥ 
॥३॥ 


१६५९. मथुरेच्या राया । माझें दंडवत पायां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तुमचे कृपेचें पोषणें [दे. त. पोसनें] । माझा 
समाचार घेणें ॥ ॥ नाम धरिले कंठीं । असें आर्तभूत पोटीं ॥२ ॥ जीवीं्चे ते जाणा | तुका ह्मणे नारायणा ॥ 
३॥ 





१६६०. जाय तिकडे लागे पाठीं । नाहीं तुटी आठवाची ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ हरूनियां नेलें चित्त । माझें थीत 
भांडवल ॥ ७ ॥ [पं. लावूनियां.] दावूनियां रूप डोळां । मन चाळा लावियेळें ॥२ ॥ आणीक तोंडा पडिली मिठी । 
[पं. कानगोटी.] कान गोठी नाइकती ॥ ३ ॥ बोलिल्याचा आठव न घडे । वाणी ओढे ते सोई ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे 
प्रेमधगी । भरली अंगी अखंड ॥५॥ 








१६६१. नको ऐसें जालें अन्न | भूक तान ते गेली ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ गोविंदाची आवडी जीवा । करीन सेवा 
धणीवरी ॥% ॥ राहिलें तें राहो काम । सकळ धर्म देहीचे ॥ २ ॥ देह [त. धरिलें. पं. “धरिला त्याचें” याबद्दल “धरिल्याचें*] 
धरिला त्याचें फळ । आणीक काळ धन्य हा ॥३ ॥ जाऊं नेदीं करितां सोस | [दे. पं. क्षेमा.] क्षमा दोष करवीन ॥ 
४॥ तुका ह्मणे या च [पं. पाटी.] पाठी आतां साटी जीवाची ॥५॥ 


१६६२. वाट पाहें हरि कां नये आझूनि । निष्ठुर कां मनीं धरियेलें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥काय करूं धीर होत 
नाहीं जीवा । काय आड ठेवा उभा ठेला ॥ & ॥ नाहीं माझा धांवा पडियेला कानीं । कोठें चक्रपाणी गुंतलेती ॥ 
२ ॥ नाहीं आलें कळों अंतरा अंतर | कृपावंत फार ऐकतो ॥ ३ ॥ बहुता दिसांचें राहिलें भातुकें । नाहीं कवतुकें 
[दे. त. कृवाळिलें.] कुरवाळिलें ॥४॥ तुका ह्मणे देंई एकवेळा भेटी । ज्ञीतळ हें पोटीं होइल मग ॥५॥ 

















विषयानुक्रम 





१६६३. नाहीं दिलें कधीं कठिण उत्तर | तरी कां अंतर पडियेलें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ह्मणऊनि आतां वियोग 
न साहे | लांचावलें देहे संघष्टणें ॥ ७ ॥ वेळोवेळां वाचे आठवितों नाम । अधिक चि प्रेम चढे घेतां ॥२॥ तुका 
ह्मणे पांडुरंगे जननिये । घेऊनि कडिये बुझाविळें ॥३॥ 


१६६४. आतां न करीं सोस । सेवीन हा ब्रह्मरस ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [दे. सुखें सेवीन अमृत ०] आह्यां लक्षण [त. 
लक्षणें] अमृत । ब्रह्मपदींचे निश्चित ॥ ७ ॥ तुमचा निज ठेवा । आह्मी पडियेला ठावा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे देवराया | 
आतां [पं. लेपालेती] लपाळेती वांया ॥३॥ 





१६६५. जेथें जेथें जासी । तेथें मज चि तूं [दे. त. पासी] पाहसी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ऐसा पसरीन भाव । रिता 
[पं. तरी] नाहीं कोणी ठाव ॥ ७ ॥ चित्त जडलें पायीं । पाळती हें ठायीं ठायीं ॥२ ॥ तुका ह्मणे पोटीं । देव 
घालुनि सांगे गोष्टी ॥३॥ 





१६६६. सांपडला हातीं । तरी जाली हे निश्चिती ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नाहीं [पं. धांव.] धांवा घेत मन । 
इंद्रियांचे समाधान ॥ ७ ॥ सांडियेला हेवा । अवघा संचिताचा ठेवा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे काम । निरसुनियां घेतों 
नाम ॥३॥ 


१६६७. मुक्तिपांग नाहीं विष्णुचिया दासां । संसार तो कैसा न देखती ॥१॥॥ ध्रु. ॥ बैसला गोविंद 
जडोनियां चित्तीं । [पं. आदि तो चि अवसानीं.] आदि ते चि अंतीं अवसानीं [दे. त. अवसान.] ॥ ४ ॥ भोग नारायणा 
देऊनि निराळीं । ओविया मंगळीं तो चि गाती ॥ २ ॥ बळ बुद्धि त्यांची उपकारासाटीं । अमृत तें पोटीं सांटवळें 
॥३ ॥ दयावंत तरी देवा च सारिखीं । आपुलीं पारसीं नोळखती ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे त्यांचा जीवा तो चि देव । 
वैकुंठ तो ठाव वसती [दे.पं.तो.] ते ॥५॥ 











१६६८. सेवीन उच्छिष्ट लोळेन अंगणीं [पं. चरणीं.] । वैष्णवां [त. पं. वैष्णवांचे न्हाणी होइन. किडा.] चरणीं 
होइन जोडा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसें जन्म आतां मज देंई देवा । आवडी हे जीवा सर्व काळ ॥ & ॥ त्यांचे चरणरज 
येती अंगावरी । वंदीत [त. पं. वंदीन] ते शिरीं जाइन मागें ॥२॥ तुका ह्मणे येथें राहिलासे भाव । सकळ ही वाव 
जाणोनियां ॥३॥ 





१६६९. क्षेम देयाला [“द्यायाला” याबद्दल.] हो | स्फुरताती दंड वाहो ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥आतां झडझडां चाले । 
देंई उचळूं पाउलें ॥ ७ ॥ [पं. सांडी हे संगती.] सांडीं हंसगती । बहु उत्कंठा हे चित्तीं ॥२ ॥ तुका ह्मणे आई । 
श्रीरंग विठाबाई ॥३॥ 





१६७०. जेणें वेळ लागे । ऐसें सांडीं पांडुरंगे ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ कंठ कंठा मिळो देंई । माझा वोरस तूं घेंई ॥ 
& ॥ नको पीतांबर | सांवरूं हे अळंकार ॥ २ ॥ टाकीं वो भातुकें । लौकिकार्चें [पं. लौकिकाची.] कवतुकें ॥३॥ 
[पं. आतां] हातां पायां नको | कांहीं वेगळाळें राखो ॥४ ॥ तुका ह्मणे यावरी । मग सुखें अळंकारीं ॥५॥ 








१६७१. कृपेचा ओलावा । दिसे वेगळा चि देवा ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ मी हें इच्छीतसें साचें । न लगे 
फुकटझाई [पं. फुकटसाई काचें.] कारचे ॥ ७ ॥ जेणें जाय कळसा । पाया उत्तम तो तैसा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे घरीं | 
तुझ्या अवघिया परी ॥३॥ 


विषयानुक्रम 





१६७२. दावूनियां कोणां कांहीं । ते चि वाहीं चाळविलीं ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ तैसें नको करूं देवा | शुद्धभावा 
माझिया ॥ & ॥ रिद्धिसिद्धी [दे. रिद्धिसिद्धी ऐसे आड ।] ऐसीं आड । येती नाड नागवूं ॥ २ ॥ [दे. उदकाऐसे.] 
उदकाएऐसी दावुनि ओढी । उर फोडी [पं. झळाळी.] झळई ॥ ३ ॥ दर्पणींचें दिलें धन । दिसे पण [वे. चरफडी] 
चरफड ॥४ ॥ तुका ह्मणे पायांसाटीं । [पं. करितों.] करीं आटी [वे.आट.] कळों द्या ॥५॥ 








१६७३. काय माता विसरे बाळा । कळवळा प्रीतीचा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आवडीने गळां मिठी । घाली उठी 
बैसवी ॥&॥ लावूं धांवे मुख स्तना । नये मना निराळें ॥ २ ॥ भावंडाचें भातें दावी । आपुलें लावी त्यास जी ॥ 
३ ॥ माझें थोडें त्याचें फार । उत्तर हें वाढवी ॥४॥ तुका ह्मणे नारायणा । तुह्मी जाणां बुझावूं ॥५॥ 





१६७४. तरीं आह्मी तुझी धरियेली कास । नाहीं कोणी दास वांयां गेला ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ आगा पंढरीशा 
[दे. पंढरीच्या] उभ्या [पं. उभा.] विटेवरी । येई लवकरी [त. पं. धांव.] धांवें नेटें ॥ ७ ॥ [पं. पालवितों वरी उभारोनि वाहे.] 
पालवितों तुज उभी करोनि वाहे । कृपावंता पाहें मजकडे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे तुज बहु कान डोळे | [पं. कांगा 
माझे०.] कां हे माझे वेळे ऐसी परी ॥३॥ 














१६७५. करावा कांटाळा नव्हे हे उचित । आधीं च कां प्रीत लावियेली ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जाणतसां तुक्णीं 
रूपाचे लाघव । [पं. आपुलाळे जीव०.] आपुलें तें जीव घेतें ऐसा ॥ ७ ॥ काय ह्मणऊनि आळेती आकारा । आह्मां 
उजगरा करावया ॥ २ ॥ तुका ह्मणे भीड होती आजिवरी | आतां देवा उरी कोण ठेवी ॥३॥ 





१६७६. धरूनि पालव असुडीन करें । मग काय बरें दिसे लोकीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ काय तें विचारा ठायींचें 
आपणां । जो [पं. जोडा नारा०.] हा नारायणा अवकाश ॥ & ॥ अंतर पायांसी तों वरीं या गोष्टी । पडिलिया मिठी 
हालों नेदीं ॥२ ॥ रुसलेती तरी होइल बुझावणी । तांतडी करूनि साधावें हें ॥३ ॥ सांपडलिया आधीं 
कारणासी ठाव । येथें करूं भाव दृढ आतां ॥४ ॥ तुका ह्मणे तुझे ठाउके बोभाट । मग खटपट चुकली ते ॥५ 
॥ 











१६७७. निष्ठुरा उत्तरीं न धरावा राग । आहे लागभाग ठायींचा चि ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तूं माझा जनिता तूं 
माझा जनिता । रखुमाईच्या कांता पांडुरंगा ॥ ७ ॥ मुळींच्या ठेवण्यां [त. पं. ठेवण्या] आहे अधिकार । दुरावोनि 
दूर गेलों होतों ॥ २ ॥ पोटींच्या आठवा पडिला विसर । कांहीं आला भार माथां तेणें ॥३ ॥ राखिला हा होता 
बहु चौघां चार । साक्षीने [दे. त. वेव्हार.] व्यवहार निवडिला ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे कांहीं बोलणें न लगे । आतां 
पांडुरंगे [पं. “तूं मी” याबद्दल “तुह्ी”] तूं मी ऐसें ॥५॥ 











१६७८. सांगतां गोष्टी लागती गोडा । हा तो रोकडा अनुभव ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥सुख जालें सुख जालें । 
नये बोलें बोलतां ॥ ७ ॥ अंतर तें नये दिसों । आतां सोस [पं. कराया.] कासया ॥२ ॥ तुका ह्मणे जतन करूं । हें 
चि धरूं जीरवेंसी ॥३॥ 


१६७९. मजशीं पुरें न पडे वार्दे । सुख दोहींच्या संवार्दे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तूंचि आगळा काझ्ानें । शिर 
काय पायांविणे ॥७॥ वाहों तुझा भार । दुःख साहोनि अपार ॥ २ ॥ तुका ह्मणे नाहीं भेद । देवा करूं नये वाद 
॥३॥ 





विषयानुक्रम 


१६८०. तुज नाहीं शक्‍ति । काम घेसी आह्यां हातीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ ऐसें अनुभवें पाहीं । उरलें बोलिजेसें 
नाहीं ॥& ॥ लपोनियां आड । आह्यां तुझा [पं. «तुह्या कधी वाडा.] केवाड ॥ २ ॥ तुका ह्मणे तुजसाटीं । आह्मां 
संवसारें [पं. संसार तुटी.] तुटी ॥३॥ 


१६८१. [दे. त. तुझाठायीं.] तुझ्याठायीं ओस । दोन्ही पुण्य आणि दोष ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. झडले किती आह्मी | 
आह्षीं धरे] झडले उरलें किती । आह्मी धरियेलें चित्तीं ॥७ ॥ कळलासी नष्टा । यातिक्रियाकर्मभ्रष्टा ॥२॥ 
तुका ह्मणे बोला । नाहीं ताळा गा विठ्ठला ॥३॥ 








१६८२. भांडावें तों हित । ठायीं पडा [पं. पडतें उचित.] तें उचित ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नये खंडो देऊं वाद । 
आह्यां भांडवलभेद ॥ ७ ॥ [पं. शब्द सरसे.] शब्दसारसें भेटी । नये पडो देऊं तुटी ॥२॥ तुका ह्मणे आळस | तो 
चि कारणांचा नास ॥३॥ 


१६८३. नव्हों गांढे आळसी । जो तूं आह्यांपुढें जासी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अरे दिलें आह्यां हातीं । वर्म 
वेवादाचें [*विवादाचें याबद्दल.] संतीं ॥ ७ ॥ धरोनियां वाट । [पं. जाला.] जालों शिरोमणि थोंट ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
देवा । वाद करीन खरी सेवा ॥३॥ 


१६८४. तुझा विसर नको माझिया जीवा । क्षण एक [पं. रे.] केशवा मायबापा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जाओ राहो 
देह आतां ये चि घडी । कायसी आवडी याची मज ॥ & ॥ [पं. कुश्चळ.] कुश्चीळ इंद्रिये आपुलिया गुणें । यांचिया 
पाळणें कोण हित ॥ २ ॥ पुत्र पत्नी बंधु सोयरीं खाणोरीं । यांचा कोण [त. करी.] धरी संग आतां ॥३॥पिंड हा 
उसना आणिला पांचांचा । सेकीं लागे ज्याचा त्यासी देणें ॥४ ॥ तुका ह्मणे नाहीं आणिक सोडरंं । तुजविण 
दुसरें पांडुरंगा ॥५॥ 





१६८५. ऐसें सत्य [त. पं. माझ्या.] माझें येईल [पं. देईल.] अंतरा । तरि मज करा कृपा देवा ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
वचनांसारिखें तळमळी चित्त । बाहेरि तो आंत होइल भाव ॥ & ॥ तरि मज ठाव द्यावा पायांपाशीं । सत्यत्वें 
जाणसी दास खरा ॥२ ॥ तुका ह्मणे सत्य निकट सेवकें [पं. सेवक.] | तरि च भातुकें प्रेम द्यावें ॥३॥ 








१६८६. आदि वर्तमान जाणसी भविष्य । मागें पुढें नीस संचिताचा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां काय देऊं 
पायांपें परिहार | जाणां तो विचार करा देवा ॥ ॥ आपुलें तें येथें काय चाले केलें । जोडावे ते भले हात पुढें 
॥२॥ तुका ह्मणे फिके बोल माझे वारा । कराल दातारा होईल तें ॥३॥ 











१६८७. सुखें न मनी अवगुण | [पं. दुःख त्याचें भोगी कोण .] दुःख भोगी [त. भोगील.] त्याचें कोण ॥१॥॥ ध्रु. 
॥ हें कां ठायींचें न कळें । राती करा झांकुनि डोळे ॥ ७ ॥ चाळोनि आड वाटे । पायीं मोडविले कांटे ॥२॥ 
तुका ह्मणे कोणा | बोल ठेवितो ज्ञाहाणा ॥३॥ 











१६८८. आह्मी न देखो अवगुणां । पापी पवित्र शाहाणा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अवघीं रूपें तुझीं देवा । वंदूं भावें 
करूं सेवा ॥ & ॥ मज [दे. मज मुक्‍ती सवें.] भक्‍तीसवें चाड । नेणें पाषाण धातु वाड ॥ २ ॥ तुका ह्मणे घोटीं । विष 
अमृत तुजसाटीं ॥३॥ 


विषयानुक्रम 





१६८९. मज नाहीं तुझ्या [त. ज्ञानाची हे चाड. दे. ज्ञानाची चाड.] ते चाड । घेतां वाटे गोड नाम तुर्झे ॥१॥॥ 
ध्रु. ॥ नेणतें लेकरू आवडीचे तान्हे । बोलतों वचने आवडीनें ॥ ७ ॥ भक्ती नेणें कांहीं वैराग्य तें नाहीं । 
घातला विठाई भार तुज ॥२ ॥ तुका ह्मणे नाचें निर्लज होऊनि । नाहीं माझे मनीं दुजा भाव ॥३॥ 











१६९०. काय माझी संत पाहाती जाणीव सर्व माझा भाव त्यांचे पायीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. कारण सरतें करा 
पांडुरंगीं | भूषणाची जगीं [त. कोण.] काय चाड ॥ ७ ॥ बोबड्या [दे. त. बोबडा.] उत्तरी ह्मणे हरिहरि । आणीक 
भीकारी नेणें दुजें ॥२॥ तुका ह्मणे तुह्ी विठ्ठलाचे दास । करितों मी आस उच्छिष्टाची ॥३॥ 








१६९१. जीवाचें जीवन अमृताची तनु । ब्रह्मांड भूषणु नारायण ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सुखाचा सांगात 
अंतकासी अंत | निजांचा निवांत नारायण ॥ ७ ॥ गोडाचे ही गोड हर्षाचें ही कोड । प्रीतीचा ही लाड नारायण 
॥२॥ भावाचा निज भाव नांवांचा ही [दे. त. हा.] नांव । अवघा पंढरिराव [पं. अवतरला.] अवतरलासे ॥३ ॥ तुका 
[पं. तुका ह्याणे हें सारांचें ही सार.] ह्यणे जें हें साराचें हें सार । माझा अंगीकार तेणें केला ॥४॥ 











१६९२. आतां मी सर्वथा [पं. नोव्हे.] नव्हें गा दुर्बळ । यातिहीनकुळ दैन्यवाणा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ माय 
रखुमाई पांडुरंग पिता । शुद्ध उभयतां पक्ष दोन्ही ॥ % ॥ बापुडा मी नव्हें दुर्बळ ठेंगणा | पांगिला हा कोणा 
आणिकांसी ॥ २ ॥ [दे. त. पं. दृष्ट] दुष्ट नव्हो आह्यी अभागी अनाथ । आमुचा समर्थ केवारी हा ॥३ ॥ संवसार 
आह्यां सरला सकळ । लपोनियां काळ ठेला धाकें ॥४ ॥ तुका ह्मणे जालों निर्भर मानसीं । जोडलिया रासी 
सुखाचिया ॥५॥ 








१६९३. केलें नाहीं मनीं तया घडे त्याग | [दे. उबगे.] उबग उद्देग नाहीं चित्तीं ॥१॥॥ध्रु.॥देवचि हा 
जाणे अंतरींचा भाव । मिथ्या तो उपाव बाह्य रंग ॥ ७ ॥ त्यागिल्याचें ध्यान राहिलें अंतरी । अवघी ते परी 
विटंबना ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आपआपणां [दे. त. पं. आपण्यां.] विचारा । कोण हा दुसरा सांगे तुह्यां ॥३॥ 








१६९४. हित व्हावें तरी दंभ दुरी ठेवा । चित्तशुद्धि [दे. त. चित्त गुद्ध.] सेवा देवाची हे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
आवडी विठ्ठल गाईजे एकांतीं । अलभ्य ते येती लाभ घरा ॥ ७ ॥ आणीका अंतरीं [दे. निदावी.] न द्यावी वसति | 
करावी हे झ्ांती वासनेची ॥२ ॥ तुका ह्मणे बाण हा चि निर्वाणींचा । वाउगी हे वाचा वेचूं नये ॥३॥ 











१६९५. हो कां नर अथवा नारी । ज्यांचा आवडता हरि ॥१॥॥ ध्रु. ॥ ते मज विठोबासमान | नमूं [त. 
पं. आवडीने.] आवडी ते जन ॥ 2 ॥ [त. अंतरी निर्मत्सर । सूबाह्य कोमळ जिव्हार ॥. दे. मूळ पाठ कायम ठेवून हा पाठ समासांत 
दाखविला आहे.] ज्याचें अंतर निर्मळ । त्याचें सबाह्य कोमळ ॥ २ ॥ [पं. तुका ह्मणे जीवें । जिही प्रेम०.] तुका ह्यणे भावें । 
जिव्हें प्रेम वोसंडावें ॥३॥ 





१६९६. हरिची हरिकथा नावडे जया । अधम ह्मणतां तया वेळ लागे । मनुष्यदेहीं तया [पं. ० नाट पैं 
लागला । अघोर साधिला कुंभ०.] नाट लागळें । अघोर [त. साधिले.] साधिळें कुंभपाक ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कासया जन्मा 
आला तो पाषाण | जंत कां होऊन पडिला नाहीं । उपजे मरोनि वेळोवेळां भांड | [दे. परिलाज न०. पं. परि न धरी लंड 
लाज कांहीं.] । परि ळाज लंड न धरी कांहीं ॥ % ॥ ऐसियाची माता कासया प्रसवली । वर नाहीं घातली 
मुखावरी । देवधर्मांविण [दे. त. तो हा चांडाळ .] चाडांळ हा नर । न साहे भूमि भार क्षणभरी ॥२ ॥ राम ह्मणतां तुझें 
[दे. त. काय वेचेल.] काय तें वेचळें । कां हित आपुलें न विचारिसी । जन्मोजन्मींचा होईल [पं. होसील.] नरकीं । 
तुका ह्मणे चुकी [पं. जयासी.] जरी यासी ॥३॥ 





विषयानुक्रम 


१६९७. उपेक्षिला येणें कोणी शरणागत । ऐसी नाहीं मात आईकिली ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां काय ब्रीद 
सांडील आपुलें । ठायींचें धरिले जाणोनियां ॥ ७ ॥ माझ्या दोषासाटीं होइल पाठमोरा [त. पं. पाठीमोरा.] । ऐसा 
कोण पुरा भोग बळी ॥२ ॥ तुका ह्मणे रूप आमुच्या कैवारें । धरिळें गोजिरें चतुर्भुज ॥३॥ 





१६९८. आवडीसारिखें संपादिळें सोंग । अनंत [पं. अनंत हीं मग जालीं नामे.] हे मग जालें नाम ॥१॥॥ ध्रु. 
॥ कळे ऐझा वाटा रचिल्या सुलभा । दुर्गम या नभाचा ही साक्षी ॥ ७ ॥ हातें जेवी एक मुखीं मागे घांस । 
माउली जयास तैसी [दे.माळा.] बाळा ॥२॥ तुका ह्मणे मार्झे ध्यान विटेवरी । तैसी च गोजिरी दिसे मूर्ति ॥३॥ 














१६९९. धन्य मी मानीन आपुले संचित । राहिलिसे प्रीत तुझे नामीं ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ धन्य जालों आतां 
यासि संदेह नाहीं । न पडों [पं. यावा कांहीं.] या वाहीं काळा हातीं ॥ ७ ॥ ब्रह्मरस करूं भोजन पंगती । संतांचे 
संगती सर्वकाळ ॥२ ॥ तुका ह्मणे पोट धाळें चि न धाये । खादलें चि खार्ये आवडीने ॥३॥ 








१७००. आवडीन पुरे सोवितां न सरे । पडियेली [दे. धरे.] धुरेसवें गांठी ॥१॥॥ ध्रु. ॥न पुरे हा जन्म 
हें सुख सांटितां । पुढती ही आतां हें चि मागो ॥ ७ ॥ मारगाची चिंता पाळखी बैसतां । नाहीं उसंतितां 
कोसपेणी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे माझी विठ्ठल माउली । जाणे ते लागली भूक तान ॥३॥ 


१७०१. नाहीं त्रिभुवनीं सुख या समान । ह्मणऊनि मन स्थिरावलें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ धरियेलीं जीवीं 
पाउले कोमळीं [पं. कोवळी | कंठी एका०.] | केली एकावळी नाममाळा ॥ & ॥ शीतळ होऊनियां पावलों विश्रांती । 
न साहे पुढती घाली चित्ता ॥२ ॥ तुका ह्मणे जाळे सकळ सोहळे | पुरविले डोहळे [पं. पांडुरंगा.] पांडुरंगे ॥३ ॥ 











१७०२. मायबापापुढें [दे. लाटिके.] लाडिकें लेंकरूं । तैसे बोल करूं कवतुकें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कृपावंता 
घालीं प्रेमपान्हारस । वोळली वोरस [दे. वोरसे.] पांडुरंग ॥ ७ ॥ नाहीं धीर खुंटी जवळी हुंबरे । ठायीं च पाखर 
कवळिते ॥ २ ॥ तुका ह्मणे मज होऊं नेदी सीण । कळों नेदी भिन्न आहे ऐसें ॥३॥ 








१७०३. आठवों नेंदी आवडी आणीक । भरूनियां लोग तिन्ही राहे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ मन धांवे तेथें तिचें 
चि दुभतें । संपूर्ण आइतें सर्वकाळ ॥ ॥ न लगे [दे. त. वोळावीं.] वळावीं इंद्रियें धांवतां । ठाव नाहीं रिता उरो 
दिला ॥२॥ तुका ह्मणे समपाउलाचा खुंट | केला [पं. जाला.] बळकट हालों नेदी ॥३॥ 


१७०४. उत्तम घालावें आमुचिये मुखीं । निवारावें दुःखी होऊनि [पं. होऊ नेदी.] ते ॥१॥॥ध्रु. ॥न बैसे 
न वजे जवळूनि दुरी । मागें पुढें वारी घातपात ॥ & ॥ नाहीं शंका असो भलतिये ठायीं । मावळलें पाहीं 
द्वैताद्वैत ॥२॥ तुका ह्मणे भार घेतला विठ्ठले । अंतरीं भरलें बाह्य रूप ॥३॥ 





१७०५. आह्यां अळंकार मुद्रांचे शृंगार । तुळसीचे हार [पं. राहो.] वाहों कंठीं ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ लाडिके 
डिंगर पंढरिरायाचे । निरंतर [पं. वाचा.] वाचे नामघोष ॥ ७ ॥ आह्यां आणिकांची [दे. चाड चि नाहीं. पं. चाड चित्ती 
नाहीं.] चि पैं नाहीं । सर्व [पं. त. सुख] सुखें पायीं विठोबाच्या ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आह्मी नेघों [दे. त. नेघों या.] चि या 
मुक्‍ती । [दे. त. एकविण.] एकाविण चित्तीं दुजे नाहीं ॥३॥ 


१७०६. चला पंढरीसी जाऊं । रखुमादेवीवरा पाहूं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ डोळे निवतील कान । मना तेथें 
समाधान ॥ ७. ॥ [“होईल सजन । संतजन भेटती ॥” हें कडवें आढळतें. दे. हें मागून बाहेर घातळें आहे. पं. हें मुळींच नाहीं. याचा अर्थ पुढील 


विषयानुक्रम 





कडव्यांत आला आहे.] संतां [दे. पं. यांत हें कडवें आहे; त. नाहीं. पं. संत महंता०.] महंतां होतील भेटी । आनंदें नाचों वाळवंटी 
॥२॥ तें [पं. तेथें.] तीर्थाचे माहेर । सर्वसुखाचें भांडार ॥३ ॥ जन्म नाहीं रे आणीक । तुका ह्मणे माझी भाक ॥४ 
॥ 





१७०७. पैल घरीं जाली चोरी । देहा [पं. देहा बोंब करी.] करीं बोंब ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ हावा हावा करिसी काये 
। फिराऊनि नेय्यां [पं. चाये.] वार्ये ॥& ॥ सांडुनियां शुद्धी । निजलासी गेली बुद्धी ॥२॥ चोरीं तुझा काढिला 
बुर । वेगळें भावा घातलें दूर ॥३ ॥ भलतियासी देसी वाव | लाहेसि तूं एवढा ठाव ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे अझुनि 
तरी । उरलें तें [त.तया.] जतन करीं ॥५॥ 








१७०८. किती वेळा खादला दगा । अझून कां गा जागासी ना ॥१॥॥ ध्रु. ॥लाज नाहीं हिंडतां गांवें । 
दुःख नवें नित्य नित्य ॥७ ॥ सवें चोरा हातीं फांसे । देखतां कैसे न देखसी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे सांडिती वाट । 
तळपट करावया ॥३॥ 





१७०९. मुदलामध्यें पडे तोटा । ऐसा खोटा उदीम ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आणिकांची कां ळाज नाहीं । 
आळसा जिहीं तजिलें ॥ ७ ॥ एके सांते [पं. सारिखे.] सारिखीं विर्ते । हानि हित वेगळालीं ॥२॥ तुका ह्मणे हित 
धरा । नव्हे पुरा गांवढाळ ॥३ ॥ 





१७१०. निरोप सांगतां । न धरीं भय न करीं चिंता ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ असो ज्याचें [दे. “त्याचे” याबद्दल “त्याचे 
त्याचे”.] त्याचे माथां | आपण करावी ते कथा ॥ ७ ॥ उतरावा भार | किंवा न व्हावें सादर ॥२॥ तुका ह्मणे वाहे 
धाक | तया इह ना परलोक ॥३ ॥ 





१७११. शूरत्वासी मोल । नये कामा फिके बोळ ॥१॥॥ध्रु. ॥केला न संडी कैवाड । जीवेंसाटीं तों हे 
होड [पं. होंड.] ॥ ४ ॥ धीर तो कारण । साह्य होतो नारायण ॥ २ ॥ तुका ह्मणे हरि । दासां रक्षितो [त. रक्षिता.] 
निर्धारीं18॥ 


१७१२. हरिच्या दासां भये । ऐसें बोलों तें [पं. “तेंही” याबद्दल “परी”.] ही नये ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ राहोनियां 
आड । उभा देव पुरवी कोड ॥ & ॥ हरिच्या दासां चिंता । अघटित हे वार्ता ॥२॥ खावें ल्यावें द्यावें । तुका 
ह्मणे पुरवावे ॥३॥ 


१७१३. दासां सर्व काळ । तेथें [पं. सुखाचा.] सुखाचे कल्लोळ ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जेथें वसती हरिदास [पं. 
हरिचे दास.] | पुण्य पिके पापा नास ॥ ७ ॥ फिरे सुदर्शन । घेऊनियां नारायण ॥ २ ॥ तुका ह्मणे घरीं । होय 
ह्मणियारा कामारी ॥३॥ 





१७१४. आमचा स्वदेञा । भुवनत्रयामध्यें वास ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मायबापाचीं लाडकीं । कळो आलें हें 
लौकिकीं ॥ ७ ॥ नाहीं निपराद [त. निपराध. पं. निरपराध.] | कोणां आह्यांमध्यें भेद ॥ २ ॥ तुका ह्मणे मान । अवघें 
आमर्चे हेंधन ॥३॥ 


विषयानुक्रम 





१७१५. काय ठोरापुढें घाळूनि मिष्टान्न । [पं. खरासी लेपन.] खरा विळेपन चंदनाचे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥नको 
नको देवा खळाची संगति । रस ज्या पंगती नाहीं कथे ॥& ॥ काय सेज बाज माकडा विलास । अळंकारा 
नास करुनी टाकी ॥२॥ तुका ह्मणे काय पाजूनि नवनीत । सर्पा विष थीत अमृताचे ॥३॥ 





१७१६. आनंदें एकांतीं प्रेमे वोसंडत । घेऊं अगणित प्रेमसुख ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ गोप्य धन नये वारा लागों 
यास । पाहों नेदूं वास दुर्जनासी ॥ ७ ॥ झणी दृष्टि लागे आवडीच्या रसा । सेवूं जिरे तैसा आपणासी ॥ २ ॥ [पं. 
तुका ह्मणे बहु असे सकुमार ।.] तुका ह्मणे हें बहु सकुमार । न साहावे भार वचनाचा ॥३॥ 





१७१७. मोक्षपर्दे तुच्छ केलीं याकारणें । आह्यां जन्म घेणें युगायुगीं ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ विटे ऐसें सुख [पं. 
नाहीं.] नव्हे भक्तिरस । पुडतीपुडती [पं. पुढपुढती आस सेवावी हे ] आस सेवावे हें ॥& ॥ देवा हातीं रूप [पं. धरवू.] 
धरविला आकार । नेदूं निराकार होऊं त्यासी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे चित्त निवांत राहिलें | ध्यांई तीं पाउले 
विटेवरि॥३॥ 








१७१८. [पं. जये.] नको बोलों भांडा । खीळ घालुन बैस तोंडा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐक विठोबाचे गुण | करीं 
सादर श्रवण ॥ ७ ॥ प्रेमसुखा आड । काय [दे. वाजाते.] वाजते चाभाड ॥ २ ॥ तुका ह्मणे हिता । कां रे नागवसी 
थीता॥३॥ 





१७१९. अति जाले उत्तम वेश्येचें लावण्य | परि ते सवासीण न ह्मणावी ॥१॥॥ ध्रु. ॥उचित अनुचित 
केले ठाया ठाव । गुणां मोळ वाव थोरपण ॥ & ॥ शूरत्वावांचूनि शूरांमाजी ठाव । नाहीं [दे. त. पं. आयुर्भाव.] 
आविर्भाव आणिलिया ॥२ ॥ तुका ह्मणे सोंग पोटाचे उपाय । कारण कमाईविण नाहीं॥३॥ 


१७२०. झशूरां साजती हतियारें । गांढ्यां हांसतील पोरें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ काय केली विटंबण । मोतीं 
नासिकावांचून ॥ & ॥ पतिव्रते रूप साजे | सिंदळ काजळ लेतां लाज ॥२ ॥ दासी पत्नी सुता । नव्हे सरी [त. 
एक चि पिता.] एक पिता ॥ ३ ॥ मान [दे. पं. युद्धिवंतां.] बुद्धिमंतां । थोर न [त. ह्मणावा.] मनिती पिता ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे 
तरी । आंत शुद्ध दंडे [पं. दंड.] वरी ॥५॥ 








१७२१. काय केलें जळचरीं । ढीवर त्यांच्या घातावरी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ हा तों ठायींचा विचार । आहे 
यातिवैराकार ॥ ७ ॥ श्वापदातें वधी । निरपराधें पारधी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे खळ । संतां पीडिती चांडाळ ॥३॥ 





१७२२. वाइटानें भळें । हीनें [पं. दाखविलें.] दाविळें चांगलें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ एकाविण एका । कैचें मोल 
होतें फुका ॥ ७ ॥ विषें दाविळें अमृत । कडू गोड घातें हित ॥ २॥ काळिमेनें ज्योती । दिवस [पं. दिवसें कळों आली 
राती ।] कळो आला राती ॥ ३ ॥ उंच निच गारा । हिरा परिस मोहरा ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे भळे । ऐसे नष्टांनीं 
कळले ॥५॥ 





१७२३. असो [पं. ऐसे खळ.] खळ ऐसे फार । आह्यां त्यांचे उपकार ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ करिती पातकांची 
धुनी । मोल न घेतां [दे. साबनी.] साबणीं ॥ ७ ॥ फुकाचे मजुर । ओझें वागविती भार ॥ २ ॥ पार उतरुन ह्मणे 
तुका | आह्यां आपण जाती नरका ॥३॥ 


विषयानुक्रम 


१७२४. संत पंढरीस जाती । निरोप [पं. धाडिन.] धाडीं तया हातीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ माझा न पडावा विसर 
। तुका विनवितो किंकर ॥ & ॥ केरसुणी महाद्वारी । ते मी असें निरंतरीं ॥२ ॥ तुमचे पायीं पायतन [दे. त. 
पाइतन.] | मोचे माझे तन मन ॥३ ॥ तांबुलाची [पं. तांबोल पिकधरणी.] पिकधरणी । ते मी असें मुख पसरूनि ॥४॥ 
तुमची विष्टा [दे. पं. इष्टा.] पंढरीराया । ते [पं. “ते” ज्नब्द नाही.] सारसुबी माझी काया ॥५॥ लागती पादुका | ते मी 
तळील मृत्तिका ॥६॥ तुका ह्मणे पंढरिनाथा । दुजें न धरावें सर्वथा ॥७॥ 








१७२५. इच्छेचे पाहिलें । डोळीं अंतीं मोकलिलें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ यांचा विश्वास तो काई । ऐसें विचारूनि 
पाहीं ॥& ॥ सुगंध अभ्यंगें पाळितां । केश फिरले [पं. फिरला.] जाणतां ॥ २ ॥ पिंड पाळितां ओसरे | [पं. अवघें.] 
अवघी घेऊनि मागें सरे ॥३॥ करितां उपचार । कोणां नाहीं उपकार ॥ ४ ॥ अल्प जीवन करीं । तुका ह्मणे 
साधीं हरी ॥५॥ 





१७२६. यज्ञनिमित्त तें [पं. “ते” नाही.] शरिरासी बंधन । कां रे तृष्णा वांयांविण वाढविली ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
नव्हे ते भक्ति परलोकसाधन । विषयांनीं बंधन केळे तुज ॥ ७ ॥ आश्या धरूनि फळाची । तीर्थी व्रतीं मुक्ति 
केंचि ॥२॥ तुका ह्मणे सिणसी वांयां । शरण न वजतां पंढरिराया ॥३॥ 








१७२७. संध्या कर्म ध्यान जप तप अनुष्ठान । अवर्घे घडे नाम उच्चारितां । न वेचे मोल कांहीं लगती न 
सायास । तरी कां आळस करिसी झणी ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ ऐसें हें सार कां नेघेसी [पं.न घेसी.] फुकाचें । काय तुझें 
वेचे मोल तया ॥ ४ ॥ पुत्रस्नेहें शोक करी अजामेळ । तंव तो कृपाळ जवळी उभा । अनाथांच्या नाथे घातला 
विमानीं । नेला उचळूनि परलोका ॥ २ ॥ अंतकाळीं गणिका पक्षियाच्या छंदें । राम राम उच्चारिलें । तंव त्या 
दिनानाथा कृपा आली । त्यानें [दे. तयेसी.] तियेसि वैकुंठा नेळें ॥३ ॥ अवचिता नाम आलिया हे गती । चिंतितां 
चित्तीं जवळी [त. उभा.] असे । तुका ह्मणे भावें स्मरा [पं. स्मरता.] राम राम । कोण जाणे तये दशे ॥४॥ 














१७२८. दुष्टाचें चित्त [पं. चिंतन भिन्न दे अंतरी ।] न भिने [दे. त. भिन्ने.] अंतरीं । जरी जन्मवरी उपदेशिला । 
पालथे घागरी घातलें जीवन । न धरी च जाण [पं. जाणें.] तें ही त्याळा ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ जन्मा येउनि तेणें पतन 
चि साधिळें । [पं. तमोगुण.] तमोगुर्णे व्यापिळें जया नरा । जळो जळो हें त्याचें ज्याळेपण । कासया हें आलें 
संवसारा ॥ ७ ॥ पाषाण जीवनीं असतां कल्पवरी ।पाहातां अंतरीं कोरडा तो | कुचर मुग [पं. नये चि हा पाका.] 
नये चि पाका । पाहांता सारिखा होता तैसा ॥२॥ तुका ह्मणे असे उपाय सकळां । न चले या खळा प्रयत्न [दे. 
त. पं. प्रेत्न.] कांहीं । ह्मणऊनि संग न करितां भला । धरितां अबोला सर्व हित ॥३॥ 














१७२९. कासियानें पूजा करूं केशीराजा । हा चि संदेह माझा फेडीं आतां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ उदकें न्हाणूं 
तरी स्वरूप [दे. स्वरूप तुझें. त. स्वरूप चि तुझें.] तें तुझें । तेथें काय माझे वेचे देवा ॥ % ॥ गंधाचा सुगंध पुष्पाचा 
परिमळ । तेर्थे मी दुर्बळ काय [पं. वाहूं] करूं ॥२ ॥ फळदाता तूंच तांबोल अक्षता । तरी काय आतां वाहों तुज 
॥३ ॥ वाहूं दक्षिणा [पं. तरी.] जरी धातु नारायण ।ब्रह्म तें चि अन्न दुर्जे काई ॥४ ॥ गातां तूं ओंकार टाळी 
नादेश्वर । नाचावया थार [पं. पार.] नाहीं कोठें ॥५॥ तुका ह्मणे मज अवघे तुझे नाम | धूप दीप रामकृष्णहरि ॥ 
६॥ 











१७३०. गातां आइकतां कांटाळा जो करी । वास त्या अघोरीं कुंभपाकीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ रागे यमधर्म 
जाचविती तया । तुज दिलें कासया मुख कान ॥ ७ ॥ विषयांच्या सुखें अखंड जागसी । न वजे एकादशी 
जागरणा ॥ २ ॥ वेचूनियां द्रव्य सेवी मद्यपान । नाहीं दिलें अन्न अतीतासी ॥३ ॥ तीर्थाटण नाहीं केळे उपकार 


विषयानुक्रम 





। पाळिलें शरीर पुष्ट [पं. पुष्टिलोभें.] लोभें ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे मग [पं. केला मग.] केला साहे दंड । नाइकती लंड 
सांगितलें ॥५॥ 





१७३१. तुझें ह्मणवितां काय नास जाला । ऐकें बा विठ्ठला कीर्ती तुझी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ परी तुज नाहीं 
आमचे उपकार | नामरूपा थार केलियाचे ॥ & ॥ समूळीं संसार केला देशधडी । सांडिली आवडी ममतेची ॥ 
२॥ लोभ दंभ काम क्रोध अहंकार | यांसी नाहीं थार ऐसें केलें ॥३॥ मृत्तिका पाषाण तेसें केलें धन ।आपले ते 
कोण पर नेणों [पं. नेणें.] ॥४ ॥ तुका ह्मणे जालों देहासी उदार । आणीक विचार काय तेथें ॥५॥ 





१७३२. जाऊनियां तीर्था काय तुवां केलें । चर्म प्रक्षाळिळें वरी वरी ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अंतरींचें शुद्ध 
कासयानें जालें । भूषण [दे. तों.] त्वां केळें आपणया ॥ & ॥ वृंदावन [दे. त. इंद्रावग.] फळ घोळिलें साकरा । 
भीतरील थारा मोडे चि ना ॥२॥ तुका ह्मणे नाहीं शांति क्षमा दया । तोंवरी कासया फुंदां तुह्मी ॥३॥ 


१७३३. बैसोनि निवांत शुद्ध करीं चित्त | तया सुखा अंतपार नाहीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ येऊनि अंतरीं [त. 
राहेल.] राहील गोपाळ । सायासाचें फल बैसलिया ॥ & ॥ राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारि । मंत्र हा उच्चारी 
वेळोवेळां ॥२॥ तुका ह्मणे ऐसें देईन मी दिव्य । जरी होईल [पं. होय.] भाव एकविध ॥३॥ 





१७३४. धन्य पुंडलिका बहु बरें केलें । निधान आणिलें पंढरिये ॥ १ [पं. “न करीं आळस आलिया संसारीं । पाहें 
पा पंढरी भूंवैकुंठ ॥” हें कडवें जास्त आहे. त. हें समासावर आलीकडे कोणी घातलें आहे; परंतु हें मूळचें येथलें नव्हे असें वाटतें.] ॥ ध्रु. ॥न 
पवीजे केल्या तपांचिया रासी । तें [त. तें हें जन०«.] जनलोकांसी दाखविलें ॥ ७ ॥ सर्वोत्तम तीर्थ क्षेत्र आणि देव | 
शास्त्रांनी हा भाव निवडिला ॥ २ ॥ विष्णुपद गया [त. पं. रामनाम.] रामधाम काजी । अवघीं [पं. अवघें.] पायांपाशीं 
विठोबाच्या ॥३ ॥ तुका ह्मणे मोक्ष देखिल्या कळस | तात्काळ [पं. चि.] या नास अहंकाराचा ॥४॥ 


१७३५. धन्य दे पंढरी धन्य भीमातीर । आणियेलें सार पुंडलिकें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ धन्य तो हि लोक 
अवघा दैवांचा । सुकाळ प्रेमाचा घरोघरीं ॥ & ॥ धन्य ते [पं. "ही" नाही.] ही भूमी धन्य तरुवर | [दे. धन्य ते सुरवर०. 
पं. धन्य सरोवर.] धन्य तें सरोवर तीर्थरूप ॥ २ ॥ धन्य त्या नरनारी मुखीं नाम ध्यान । आनंदें भवन [पं. भुवन.] 
गर्जतसे ॥ ३ ॥ धन्य पश्नु पक्षी कीटक पाषाण । अवघा नारायण [पं. अवतरलासे.] अवतरला ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे 
धन्य संसारातें आलीं । हरिरंगीं रंगलीं सर्वभावे ॥५॥ 











१७३६. मायबाप करिती चिंता | पोर नाइके सांगतां ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥नको जाऊं देउळासी । नेतो बागुल 
लोकांसी ॥ 9 ॥ कर्णद्वारें पुराणिक । भुलवी [पं. इब्द.] शब्दे लावी भीक [त. भीके.] ॥ २ ॥ वैष्णवां संगती । हातीं 
पडलीं [पं. पडी.] नेणों किती ॥३ ॥ आह्या कैंचा मग | करिसी उघडियांचा संग ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे जाणें नरका | 
त्यांचा उपदेश आइका ॥५ ॥ 


१७३७. मन माझे चपळ न राहे निश्चळ । घडी एकी पळ स्थिर नाहीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां तूं उदास 
नव्हें नारायणा । [पं. धांव.] धांवे मज दीना गांजियेळें ॥ ७ ॥ धांव घालीं पुढें इंद्रियांचे ओढी । केलें [दे. तडातडी.] 
तडातोडी चित्त माझें ॥२॥ तुका ह्मणे माझा न चळे सायास | राहिलों हे आस धरुनी तुझी ॥३॥ 





विषयानुक्रम 


१७३८. मागतियाचे दोनि च कर । अमित भांडार दातियाचें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥काय करूं आतां कासयांत 
भरूं | हा मज विचारु पडियेला ॥ ७ ॥ एकें सांटवणें प्रेमे वोसंडलीं । जिव्हा हे भागळी करितां माप ॥२॥ 
तुका ह्मणे आतां आहे तेथें असो । अंखुनियां बैसों पायांपा्ीं ॥३॥ 








१७३९. जिर्चे पीडे बाळ | प्राण तियेचा [दे. तयेचा.] विकळ ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसा मातेचा स्वभाव | सूत्र 
दोरी एक जीव ॥ ७ ॥ सुखाची विश्रांति । उमटे मातेचिये चित्तीं ॥२॥ तुका ह्मणे संत । तुह्मी बहु कृपावंत ॥३ 
॥ 





१७४०. यावें माहेरास । हे च सर्वकाळ आस ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ घ्यावी उच्छिष्टाची धणी । तीर्थ इच्छी 
पायवणी ॥ ७ ॥ भोग उभा आड । आहे तोंवरी च नाड ॥२॥ तुका ह्मणे देवें । माझें सिद्धी पाववावें ॥३॥ 











१७४१. लेंकरारचे हित । वाहे माउलीचे चित्त ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसी कळवळ्याची जाती । करी लाभेंविण 
प्रीती ॥& ॥ पोटीं भार वाहे । त्याचें सर्वस्व ही साहे ॥२॥ तुका ह्मणे माझें । तेसें तुह्मां संता ओझे ॥३॥ 








१७४२. आह्यां गांजी जन | तरि कां मेला नारायण ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ जालों पोरटीं निढळें । नाहीं ठाव 
बुड आळें ॥७ ॥ आह्मीं जना भ्यावें । तरि कां न लाजिजे देवें ॥२॥ तुका ह्मणे देह | [त. देवा विण पडिला ओस .. पं. 
जाले देवाविण०.] जाला देवाविण ओस ॥३॥ 





१७४३. तुह्मी पाय संतीं । माझे ठेवियेळे चित्तीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां वाधूं न सके काळ । जालीं विषम 
शीतळ ॥ ७ ॥ भय नाहीं मनीं । देव वसे घरीं रानीं ॥ २ ॥तुका ह्मणे भये । आतां स्वप्नीं [पं. स्वप्नीं तें ही. दे. स्वप्नी ही 
नये.] ही तें नये ॥३॥ 





१७४४. काळाचे ही काळ । आह्मी विठोबाचे लडिवाळ ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ करूं सत्ता संर्वा ठायीं । वसों 
निकटवासें [त. प. वास.] पायीं ॥& ॥ ऐसी कोणाची वैखरी । वदे आमुचे समोरी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे बाण | हातीं 
हरिनाम तीक्षण ॥३॥ 





१७४५. जन्मा येऊन उदार जाला । उद्धार केला वंशाचा । मेळवूनि धन मेळवी [त. मेळविलें.] माती । 
सदा विपत्ती भोगीतसे ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ नाम घेतां न मिळे अन्न । नव्हे कारण देखिलिया । धर्म करितां ऐके कानीं 
। वांधे निजोनि डोकियासी ॥ & ॥ घरा [त. पाहुणा व्याही.] व्याही पाहुणा आला । ह्मणे त्याला बरं नाहीं । तुमचे 
गावीं वैद्य आहे । वैसोनि काय प्रयोजन ॥ २ ॥ उजवूं किती होतिल [पं. होती.] पोरें । मरतां बरें ह्मणे यांसी । 
ह्मणऊनि देवा नवस करी । दावी घरींहुनि बोनें ॥३ ॥ पर्वकाळीं भट घरासी आला । बोंब घाला ह्मणे पोरां । 
तुमचा उणा होईल [त. येईल.] वाटां । काळ पिठासी [पं. पिठासी पै आला.] आळा ॥ ४ ॥ दाढी करितां अडका गेला 
। घरांत आला वाइलेपें । ह्मणे आतां उगवीं मोडी । डोई बोडीं आपुली ॥ ५ ॥ तीर्थ स्वप्नीं नेणे गंगा । पूजन 
लिंगा गांविचिया । आडकुनि [पं. द्वार बैसे द्वारी.] दार बैसे दारीं । आल्या घर ह्मणे ओस ॥६ ॥ तुका ह्मणे ऐसे 
आहेत गा हरी ।या ही तारीं जीवांसी । माझ्या भय वाटे चित्तीं । नरका जाती ह्यणोनी ॥७॥ 























१७४६. जाणे वर्तमान । परि तें न वारे त्याच्याने ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥तो ही कारणांचा दास | देव ह्मणवितां 
पावे नास ॥ ७ ॥ वेची अनुष्ठान | सिद्धी कराया प्रसन्न ॥२॥ तुका ह्मणे त्याचें । मुदल गेलें हाटवेचें ॥३॥ 





विषयानुक्रम 





१७४७. घातला दुकान । पढीये तैसा आहे वान ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ आह्मी भांडरी देवाचे । द्यावें घ्यावें माप 
वाचे ॥ ७ ॥ उगवृं [पं. जाणें] जाणों मोडी । जाली नव्हे त्याची जोडी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे पुडी । मोल [पं. मोला 
तैसी०.] तैसी खरी कुडी ॥३॥ 





१७४८. सादाविलें एका । सरें अवघियां लोकां ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां आवडीचे हातीं । भेद नाहीं ये 
पंगती ॥ ७ ॥ मोकळी च पोतीं । नाहीं पुसायाची गुंती ॥ २ ॥ तुका ह्मणे बरा । आहे [त. ढीसाळ.] ढसाळ वेव्हारा 
॥३॥ 








१७४९. तडामोडी करा । परि उत्तम तें भरा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जेणें खंडे एके खेपे । जाय तेथें लाभे बोपे ॥ 
 ॥ दाविल्या सारिखें । मागे नसावें पारिखें ॥२ ॥ मागें पुढें त्रण । तुका ह्मणे फिटे हीण ॥३॥ 





१७५०. नसावें ओशाळ । मग मानिती सकळ ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जाय तेथें पावे मान | चाले बोलिलें वचन 
॥४॥ राहों नेदी बाकी | [पं. ज्याचें दान.] दान ज्याचें त्यासी टाकी ॥ २ ॥ होवा [पं. व्हावा.] वाटे जना | तुका ह्मणे 
साटीं गुणां॥३॥ 


॥ अनघडसिद्धाच्या शब्देकरून रामेश्वरभटाच्या शरीरीं दाह जाला तो ज्याने हामला तो अभंग ॥१॥ 


१७५१. चित्त शुद्ध तरी इात्रु मित्र होती । व्याघ्र हे [पं. ही.] न खाती सर्प तया ॥१॥॥ ध्रु. ॥विष तें 
अमृत [दे. अघातें हित.] आघात तें हित । अकर्तव्य नीत होय त्यासी ॥ % ॥ दुःख तें देईल सर्व सुख फळ । 
होतील श्ीतळ अग्निज्वाळा ॥ २ ॥ आवडेल जीवां [दे. जीवाचें.] जीवाचिये परी । सकळां अंतरीं एक भाव ॥३॥ 
तुका ह्मणे कृपा केली नारायणें । जाणिजेते येणें अनुभवे ॥४॥ 








१७५२. लाज वाटे मज मानिती हे लोक । हें तों नाहीं एक माझे अंगीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [दे. त. मजुनि.] 
मोजुनि झिजलों मापाचिया परी । जाळावी हे [पं. ते.] थोरी लाभाविण ॥ ७ ॥ कोमळ कंटक तीक्षण अगरीं । 
पोचट ते वरी अंगकांति ॥ २ ॥ चित्रींचें ळेप श्ुंगारिळें निकें । जीवेंविण फिकें रूप त्याचें ॥३॥ तुका ह्मणे दिसें 
वांयां गेलों देवा । अनुभव ठावा नाहीं तेणें ॥४॥ 





१७५३. बोलविसी माझें मुख [पं. मुखे.] । परी या जना वाटे दुःख ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥जया जयाची आवडी । 
तया लागीं तें चरफडी ॥ ७ ॥ कठीण देतां काढा । जल्पे रोगी मेळवी दाढा ॥२ ॥ खाऊं नये तें चि मागे | 
निवारितां रडों लागे ॥३ ॥ वैद्या भीड काय । अतित्याई जीवें जाय ॥४ ॥ नये भिडा सांगों आन । पथ्य औषधा 
[दे. पं. औषधाकारण.] कारण ॥ ५ ॥ धन माया पुत्र दारा । हे तों [त. “तो” नाही.] आवडी नरका थारा ॥ ६ ॥ तुका 
ह्मणे यांत ।आवडे ते करा मात ॥७॥ 








१७५४. पतितव्रते आनंद मनीं । सिंदळ खोर्चे व्यमभिचारवचनीं ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ जळो वर्म लागो आगी । 
शुद्धपण भलें जगीं ॥७ ॥ सुख पुराणीं आचारशीळा । दुःख वाटे अनर्गळा ॥ २ ॥ शूरा उल्हास अंगीं । गांढ्या 
मरण ते प्रसंगीं ॥३ ॥ शुद्ध सोनें उजळे अगी । हीन काळें धांवे रंगीं ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे तो चि हिरा । घनघायें 
निवडे पुरा ॥५॥ 


विषयानुक्रम 


१७५५. चालिती आड वाटा । आणिकां दाविती जे नीटा ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥न मनीं तयांचे उपकार । नाहीं 
जोडा तो गंव्हार ॥ ७ ॥ विष सेवूनि वारी मागें । प्राण जातां जेणें संगें ॥ २ ॥ बुडतां [पं. हाका.] हाक मारी । ठाव 
नाहीं आणिकां वारी ॥३ ॥ तुका ह्मणे न करीं हिका [वे. हिंका.] । गुण घेऊन [त. अगुण.] अवगुण टाका ॥४॥ 





१७५६. कुळींचें देवत ज्याचें पंढरीनाथ । होईन दासीसुत त्याचे घरीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ शुद्ध 
यातिकुळवर्णा चाड नाहीं । करीं भलते ठायीं दास तुझा ॥ ७ ॥ पंढरीस कोणी जाती वारेकरी [पं. वारकरी.] | 
होईन त्यांचे घरीं पद्ञुयाति ॥ २ ॥ विठ्ठलचिंतन दिवसरात्रीं ध्यान । होईन पायतन त्याचे पायीं ॥३॥ 
तुळशीवृंदावन जयाचे अंगणीं । होइन केरसुणी त्याचे घरीं ॥४॥ तुका ह्मणे हा चि भाव माझ्या चित्तीं । नाहीं 
आणिकां गती चाड मज ॥५॥ 











१७५७. अवघिया चाडा कुंटित करूनि । लावीं आपुली च गोडी । आशा मनसा तृष्णा कल्पना । 
करूनियां देशधडी । मीतूंपणापासाव गुंतलो । मिथ्या संकल्प तो माझा तोडीं । तुझिये चरणीं माझे दोन्ही पक्ष । 
अवघी करुनि दाखवीं पिंडी रे रे [पं. पीडिरेरे.] ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ माझे साच काय केलें मृगजळ । वर्णा याती कुळ 
अभिमान । कुमारी भातुकें खेळती कवतुकें । काय त्यांचें साचपण ॥ ७ ॥ वेगळाल्या भावें चित्ता [पं. चिंता.] 
तडातोडी । केलों देशधडी मायाजाळें । गोत वित्त माय बाप बहिणी सुत । बंधुवर्ग माझीं वाळे | एका एक न 
धरी संबंध पुरलिया । पातलिया जवळी काळें । जाणोनियां त्याग सर्वस्वे केला । सांभाळी आपुलें जाळें ॥२॥ 
एकां जवळी धरी आणिकां अंतरीं । [पं. “ती* नाही.] तीं काय सोयरीं नव्हतीं माझीं । एकांचें पाळण एकांसी 
भांडण । चाड [पं. कवणे ये.] कवणिये काजीं । अधिक असे उणें कवण कवण्या गुणें । हे माव न कळे चि तुझी । 
ह्मणोनि चिंतनीं राहिलों श्रीपती । तुका ह्मणे भाक माझी ॥३॥ 














१७५८. आणिकां छळावया जालासी शाहाणा | स्वहिता घातलें [पं. खाणे. त. खाण.] खानें । आडिके पैके 
करूनि सायास । कृपणें सांचळें धन । न जिरे क्षीर श्वानासी भक्षितां । याती तयाचा गुण । तारुण्यदशे अधम 
मातला । दवडी हात पाय कान ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥काय जालें यांस वांयां कां ठकले | हातीं सांपडलें टाकीतसे । 
घेउनि स्फटिकमणी टाकी चिंतामणी । नागवळे आपुले इच्छे ॥ ७ ॥ सिद्धी सेविलें सेविती अधम । 
पात्रासारिखें फळ । सिंपिला [पं. सिंपिला तों मोती जन्मलें स्वातीचें । वरुषलें.] मोतीं जन्मळें स्वाती । वरुषलें सर्वत्र जळ 
। कापुस पट नये चि कारणा | तयास पातला काळ | तें चि भुजंगें धरिलें कंठीं | मा [दे. माविशर. त. माविस.] विष 
जालें त्याची गरळ ॥ २ ॥ भक्षूनि मिष्टान्न घृतसाकर । सहित सोलुनि केळें । घालुनियां घसां [दे. अंगोळिया हाते वांत 
करूं०.] अंगोळिया । वांती करूं पाहे बळें । कुंथावयाची आवडी वोंवां [पं. देवा.] । [पं. उन्हवनी.] उन्हवणी रडवी 
बाळे । तुका ह्मणे जे जैसें करिती । ते पावती तैसीं च फळे ॥३॥ 














१७५९. चंदनाचे गांवीं [दे. सर्पांच्या.] सर्पाची वसति । भोगिती [दे. भोगीत ते होती०. त. भोगीते ते होती०.] ते होती 
द्विपांतरीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ एका ओझें एका लाभ घडे देवा । संचिताचा ठेवा वेगळाला ॥ ७ ॥ क्षीराची [पं. 
क्षीराच्या.] वसति अशुद्ध सेवावें । जवळी तें जावें भोगें दुरी ॥२ ॥ तुका ह्मणे ऐसी बुद्धि ज्याची जड । त्याहुनी 
दगड बरे देवा ॥३॥ 











१७६०. तुज दिलें आतां करीं यत्न याचा । जीवभाववाचाकायामन [पं.० मने.] ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ भागलों 
दातारा सीण जाला भारी । आतां मज तारीं शरणागता ॥ ७ ॥ नेणतां सोसिळी तयाची आटणी । नव्हतां ही 
कोणी कांहीं माझीं ॥२ ॥ वर्म नेणें दिशा हिंडती मोकट [पं. मोकाट.] | इंद्रियें सुनाट दाही दिशा ॥३ ॥ [पं. वेरझारी 





विषयानुक्रम 


पोरा. दे. वेरझारी फेरा.] येरझारीफेरा सिणलों सायासीं । आतां हृषीकेशी अंगिकारीं ॥४ ॥ तुका ह्मणे मन इंद्रियांचे 
सोई । धांवे यासी काई करूं आतां ॥५॥ 


१७६१. [पं. स्वयपाक.] स्वयें पाक करी । संशय तो चि धरी । संदेहसागरीं । आणीक परी बुडती ॥१ ॥॥ 
ध्रु. ॥ जाणे विरळा एक । जालें तेथींचें हें [पं. ही.] सुख । देखिले बहुतेक । पुसतां वाट चुकले ॥%॥तो चि 
जाणे सोंवळें । शोधी विकल्पाचीं मुळें । नाचती पाल्हाळें । जे विटाळें कोंडिले ॥२॥ तो चि साधी संधी । सावध 
त्रिकाळ जो बुद्धी । संदेहाचा संधी । वेठी [दे. आणि करियेळे. पं. आणीक धरियेली.] आणीक धरियेले ॥३॥ अखंड तें 
ध्यान । समबुद्धि समाधान । सोंग वांयांविण । ते झांकून बैसती ॥ ४ ॥ करणें जयासाटीं । जो नातुडे कवणे 
आटी । तुका ह्मणे साटी । चित्तवित्तेवांचूनि ॥५ ॥ 














१७६२. माझिया संचिता । दृढ देखोनि बळिवंता | पळसी पंढरिनाथा । भेणे आतां तयाच्या ॥१॥॥ ध्रु. 
॥ तरि मज कळलासी । नव्हतां भेटी जाणीवेसी । एक संपादिसी । मान करिसी लोकांत ॥ & ॥ तरि हें प्रारब्ध 
जी गाढें । कांहीं न चळे तयापुढें । काय तुज म्यां कोडें । रे [पं. सांकडे रे.] सांकडें घालावें ॥ २ ॥ [पं. भोगाधिपति.] 
भोगधीपति क्रियमाण । तें तुज नांगवे आझून । तरि का वांयांविण । तुज म्यां सीण करावा ॥३ ॥ तुज नव्हतां 
माझें कांहीं । परि मी न संडीं भक्तिसोई । हो कां भलत्या ठायीं । कुळीं जन्म भलतेसा ॥ ४ ॥ तूं भितोसि 
माझिया दोषा । कांहीं मागणें ते आझ्ञा | तुका ह्मणे ऐसा । कांहीं न [पं. धरणें.] धरीं संकोच ॥५॥ 














१७६३. लोकमान देहसुख । [पं. संपत्तिभोग.] संपत्तिउपभोग अनेक । विटंबना दुःख । तुझिये भेटीवांचूनि 
॥१॥॥ ध्रु. ॥तरी मज ये भेट ये भेट । काय ठाकलासी नीट । थोर [पं. थोर पुण्य वीट । तुज दैव चि लाधली. ॥] पुण्यें 
वीट । तुज दैवे चि लाधली ॥ ७ ॥ काय ब्रह्मज्ञान करूं कोरडें । रितें [त. मापाचें.] मावेचें मापाडें । भेटीविण कुडें 
। तुझिये अवर्घे मज वाटे ॥ २ ॥ आत्मस्थितीचा विचार । काय करूं हा उद्धार । न देखतां धीर । चतुर्भुज मज 
नाहीं ॥३ ॥ रिद्धिसिद्धी काय करूं । अथवा [पं. आगम.] अगम्य विचारु । भेटीविण भारु | तुझिये वाटे मज यांचा 
॥४॥ तुजवांचूनि कांहीं व्हावें । ऐसें नको माझिया जीवें । तुका ह्मणे द्यावें । दरुषण पायांचे ॥५॥ 














१७६४. तुझा ह्मणवून तुज नेणें । ऐसें काय माझें जिणें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तरि मज कवणाचा आधार । 
करोनियां राहों धीर ॥ ७ ॥ काय [पं. जब्द.] शब्दीं चि ऐकिला । भेटी [पं. नसतां.] नव्हतां गा विठ्ठला ॥२॥ तुका 
ह्मणे आतां । अभय देई पंढरिनाथा ॥३॥ 


१७६५. उद्धवअक्रूरासी । आणीक व्यासआंबक्रषी । [दे. रुक्मांगदा. पं. प्रऱ्हादासी.] रुक्मांगदप्रल्हादासी । 
दाविलें तें दाखवीं ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ तरि मी पाहेन पाहेन | तुझे श्रीमुखचरण । उताविळ मन । तयाकारणें तेथें ॥ 
& ॥ जनकश्रुतदेवा करीं । कैसा शोभलासी हरी । विदुराच्या घरीं । कण्या धरी कवतुकें ॥ २ ॥ पांडवां 
अकांतीं । तेथें [पं. पावती.] पावसी स्मरती । घातलें द्रौपदी । यागीं बिरडें चोळीचें [पं. चोळीस.] ॥ ३ ॥ करी गोपीर्चे 
कवतुक । गाईंगोपाळांसी सुख । दावीं तें चि मुख । दृष्टी माझ्या आपुलें ॥ ४ ॥ तरि तूं अनाथाचा दाता । 
मागतियां शरणागतां । तुका ह्मणे आतां । कोड पुरवीं हें [पं. “हे” नाही.] माझे ॥५॥ 








१७६६. मागता भिकारी जालों तुझे द्वारीं । देई मज हरी कृपादान ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ प्रेम प्रीति नाम उचित 
करावें । भावें संचरावें हृदयामाजी ॥ & ॥ सर्वभावे शरण आलों पांडुरंगा । कृपाळु तूं जगामाजी एक ॥ २ ॥ [पं. 
तापत्रयीं] तापत्रयें माझी तापविली काया । ज्ञीतळ व्हावया पाय तुझे ॥ ३ ॥ संबंधीं [पं. जनवादी.] जनवाद पीडलों 
परोपरी । अंतरलों दुरी तुजसी तेणें ॥४ ॥ तुका ह्मणे आतां तुझा हरणागत । करावें सनाथ मायबापा ॥५॥ 


विषयानुक्रम 


१७६७. भाव नाहीं काय मुद्रा वाणी । बैसे बगळा निश्चळ ध्यानीं ॥१॥॥ध्रु. ॥न मनी नामन मनी 
त्यासी । वाचाळ इाब्द पिटी भासी ॥ & ॥ नाहीं चाड देवाची कांहीं । छळणे टोके तस्करघाई ॥२ ॥ तुका ह्मणे 
त्याचा संग । नको शब्द स्पर्शाअंग ॥३॥ 








१७६८. दिनदिन शंका वाटे । आयुष्य नेणवतां गाढें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ केसी भुललीं बापुडीं | [दे. दंब०. त. 
बंद०.] दभविषयांचे सांकडीं ॥ ७ ॥ [दे. विसरला.] विसरलीं मरण । त्याची नाहीं आठवण ॥ २ ॥ देखत देखत 
पाहीं । तुका ह्मणे आठव नाहीं ॥३॥ 


१७६९. माझे मज आतां न देखें निरसतां । ह्मणऊन आधार केला । संसाराची आस सांडुनि लौकिक 
। जीव भाव तुज दिला । नव्हतीं माझीं कोणी मी कवणांचा । अर्थ मोहो [पं. मोहें सांडला.] सांडवला । तारीं मारीं 
करीं भलतें दातारा । होऊन तुझा [पं. आतां तुझा.] आतां ठेलों [त. ठेला रे.] रे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ असो माझें कोडें तुज 
हें सांकडें । मी असेन निवाडें सुखरूप । बाळकासी चिंता काय पोटवेथा । जया शिरीं मायबाप ॥& ॥ 
पापपुण्यें श्रुति आटिल्या । शास्त्रांस न लगे चि ठाव । विधिनिषेधें गोविलीं पुराणें । वेदांसी तो अहंभाव । 
ओऔंकाराचें मूळ व्यापिलें माया । तेथें न [पं. धरवे.] धरे च भाव । ह्मणऊन काबाड सांडिलं उपसतां | धरिले तुझे 
चि नांव ॥२॥ तनमनइंद्रियें ठेवूनि राहिलो । सर्व आशा तुझे पायीं । तप तीर्थ दान करवूं कवणा । हातीं अधीन 
तें मज काई । आहिक्यें परत्रे चाड नाहीं सर्वथा । जन्म सदा मज देई [दे. देही.] । मायामोहपाश करीं विष तेसें । 
तुका ह्मणे माझ्याठायीं ॥३॥ 























१७७०. [पं. “तुझें” नाहीं.] तुझें नाम गोड नाम गोड । पुरे कोड सकळ ही ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ रसना येरां रसां 
विटे । घेतां घोट अधिक हें ॥ & ॥ आणिकां रसें मरण गांठी । येणें तुटी संसारें [पं. संसारा.] ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
आहार जाला । हा विठ्ठला [त. पं. विठ्ठल.] आह्यांसी ॥३॥ 


१७७१. धालों सुखें ढेंकर देऊं । उमटे जेवूं तोंवरी ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ क्रीडा करूं निरंजनीं [दे. त. पं. 
निरांजनीं.] । न पुरे धणी हरिसवें ॥ ७ ॥ अवघे खेळों अवघ्यामधीं । डाई न पडों ऐसी बुद्धि ॥२॥ तुका ह्मणे 
वांचवितां [दे. वांचवीत.] । आह्यां सत्ता समर्थ ॥३॥ 





१७७२. एकल्या [पं. एकल्यानें नव्हे खेळ चांग । धरी संग०.] नव्हे खेळ चांग । धरिला संग ह्मणऊनि ॥१॥॥ ध्रु. 
॥ उमटे तेव्हां कळे नाद । भेदाभेद निवडेना ॥& ॥ दुसरा परी एक ऐसा | न वजे रिसा निकुरें ही ॥२॥ तुका 
ह्मणे [त. कळे त्या कळे ।. पं. कळत्या काळें .] कळत्यां कळे । येर [पं. येरा खेळे०. त. येरां खेळ खेळ०.] खेळे खेळ ह्यूण ॥३॥ 





१७७३. बोलविले जेणें । तो चि [पं. त्याचे.] याचें गुह्य जाणे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मी तों काबाडाचा धनी । जेवृं 
मागावे थिंकोनि ॥ ७ ॥ मजुराच्या हातें । माप [पं. माप केलें जाले रितें.] जालें गेळें रितें ॥२ ॥ जाला पुरविता । 
पांडुरंग माझा पिता ॥३ ॥ मायबापासवें । बाळे कौतुकें खेळावें ॥४ ॥ जैसा करिती धंदा | तैसा पडोनियां छंदा 
॥५॥ त्याच्या साच गाई हौसी । येणें खेळावे मातीशीं ॥६॥ तुका ह्मणे बोळ । माझा बोलतो विठ्ठल ॥७॥ 





१७७४. कां हो [पं. माझी तुह्यी.] तुह्ली माझी वदविली वाणी । नेदा हे [पं. “हे" नाहीं.] निवडूनि पांडुरंगा ॥ १ 
॥ ॥ ध्रु. ॥ आणीक म्यां कोणां पुसावा विचार । [पं. समुळीं-.] मुळीं संवसार दुराविला ॥ & ॥ स्वामिसेवा ह्यूण 
घेतली पदरीं । सांगितलें करीं कारण तें ॥२॥ तुका ह्मणे नाहीं शिकविले जेणें । तो याच्या वचनें उगा राहे ॥ 
३॥ 





विषयानुक्रम 


१७७५. सेवकासी आज्ञा स्वामीची प्रमाण । जोंवरी [पं. तोंवरी.] हा प्राण जाय त्याचा ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
आणिकांचा धाक न धरावा मनीं । निरोपावचनीं [त. निरोपावांचूनि-] टळों नये ॥ ७ ॥ समय सांभाळूनि आगळे 
उत्तर । द्यावें भेदी वग्र तयापरी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे तरी ह्मणवावें सेवक । खादलें तें अन्न [दे. त. हाक अन्न.] हक 
होय ॥३॥ 








१७७६. नये पुसों आज्ञा केळी एकसरें । आह्यांसी दुसरें [पं. नाही आतां.] आतां नाहीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. 
ज्याचा. दे. ज्याचें.] ज्याचे तो बळिवंत सर्व निवारिता । आह्यां काय चिंता करणें लागे ॥ & ॥ बुद्धीचा जनिता 
विश्वाचा व्यापक । काय नाहीं एक अंगीं तया ॥ २ ॥ तुका ह्मणे मज होईल वारिता । तरी काय सत्ता नाहीं 
हातीं ॥३॥ 








१७७७. बळिवंत आह्मी समर्थाचे दास | घातली या कास कळिकाळासी ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ तेथें मानसाचा 
[पं. माणसाचा.] कोण आला पाड । उलंघोनि जड गेलों आधीं ॥ & ॥ संसाराचे बळी साधिलें निधान | मारिले 
दुर्जन षडवर्ग ॥२॥ तुका ह्मणे एक उरला धरिता ठाव | येर केळे वाव तृणगवत ॥३ ॥ 











१७७८. एका गावें आह्मीं विठोबाचें नाम । आणिकांपें काम नाहीं आतां ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ मोडूनियां वाटा 
सूक्षम [पं. सूक्ष्.] सगर । केला राज्यभार चाले ऐसा ॥ & ॥ लावूनि मृदंग [दे. त. मृदांग.] टाळश्रुतिघोष [पं. 
श्रुतिटाळघोष.] | सेवूं ब्रह्मरस आवडीने ॥२ ॥ तुका ह्मणे महापातकी पतित । ऐसियांचें हित हेळामारत्रे ॥३॥ 








१७७९. [दे. त. वाचाचापल्ये.] वाचेच्या चापल्यें बहु जालों कुशळ । नाहीं बीजमूळ हाता आलें ॥१॥॥ ध्रु. 
॥ ह्मणोनि पंढरिराया दुखी होतें मन । अंतरींचें कोण जाणे माझें ॥७ ॥ पूज्य जालों अंगा आला अभिमान | 
पुढील कारण खोळंबलें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे खूण न [पं. न कळे निरुती.] कळे चि निरुती । सांपडलों हातीं 
अहंकाराचे ॥३ ॥ 





१७८०. आतां काढाकाढी करीं बा पंढरिराया । नाहीं तरी वांयां गेलों दास ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जाणतां 
बैसली दगडाचे नावे | तिचा [पं. तिचा तो स्वभाव प्राण घ्यावा.] धर्म घ्यावे प्राण हा चि ॥७ ॥ मनाचा स्वभाव इंद्रियांचे 
[पं. इंद्रियांची.] ओढी । [पं. पतनाची.] पतनाचे जोडी वरी हांव ॥ २ ॥ तुका ह्मणे जाली अंधळ्याची परी । आतां मज 
हरी वाट दावीं ॥३॥ 





१७८१. सज्ञन तो शब्द सत्य जो मानी | छळी दुर्जन आणिकांसी ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥एक गुण तो केला [पं. 
केलासें दोठायीं.] दोंठायीं । ज्याचा त्यास पाहीं [पं. पाहिजे.] जैसा तैसा ॥ ७ ॥ भाविक [पं. भाविक तो शब्द.] शब्द बोले 
वाणीचा । लटिका वाचा वाचाळ तो ॥ २ ॥ परउपकार [पं. पडे तो चि भला.] घडे तो भला । नाठ्याळ तया दया 
नाहीं ॥३ ॥ जाणीवंत तो [पं. तो चि पायरी०.] पायरी जाणे । अधम तो नेणे खुंट जेसा ॥४ ॥ हित तें अनहित केलें 
कैसें । तुका ह्मणे पिसें लागलें [पं. त्या.] यास ॥५॥ 











१७८२. तुझें नाम मुखीं न घेतां आवडी । जिव्हा ते चि घडी झडो माझी ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ हें मज देई हें 
मज देई । आणिक दुजें कांहीं न मगे तुज ॥ ॥ बहिर कान तुझी कीर्ती नाइकतां । पाय न देखतां जात डोळे 
॥२॥मना तुझें ध्यान नाहीं नित्य काळ | धिग तें चांडाळ जळो जळो ॥ ३ ॥ हातपाय तेणें पंथें न [त. पं. चालतां.] 
चलतां । [त. जावो तें. पं. जावो ते.] जावे ते अनंता गळोनियां ॥ ४ ॥ तुजविण जिणें नाहीं मज चाड । तुका ह्मणे 
गोड नाम तुझें ॥५॥ 











विषयानुक्रम 


१७८३. ह्मणसी होऊनी निश्चिता [पं. निश्चिता.] । हरूनियां अवघी चिंता । मग जाऊं एकांता । भजन 
करूं | संसारसंभ्र्मे आशा लागे पाठी । तेणें जीवा साटी होईल तुझ्या ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ सेकीं नाडसील नाडसील 
। विषयसंमें अवघा नाडसील । मागुता पडसील भवडोहीं ॥७ ॥ शरीर सकळ मायेचा बांधा । यासी नाहीं [त. 
पं. कदा.] कधीं अराणूक । करिती तडातोडी [पं. अंतर्बाद्यात्कारी.] आंत बाह्यात्कारीं । ऐसे जाती चारी दिवस वेगीं ॥ 
२ ॥ मोलाची घडी जाते वांयांविण । न मिळे मोल धन देतां कोडी । जागा होई करीं हिताचा उपाय | तुका 
ह्मणे हाय करिसी मग ॥३॥ 














१७८४. कनवाळू कृपाळू भक्‍तांलागीं मोही । गर्जेद्राचा धांवा तुवां केला [पं. विठाबाई.] विठाई ॥१ ॥ ॥ 
ध्रु. ॥ पांडुरंगे ये [पं. येई वो. दे येंवो ('येईवो' याबद्दल आहे ह्मणून).] वो पांडुरंगे । जीवाचे जिवलगे ये वो पांडुरंगे ॥७॥ 
भक्तांच्या कैवारें कष्टलीस विठ्ठले । आंबक्रषीकारणें जन्म दाहा घेतले ॥ २ ॥ [पं. प्रम्हादाकारणें.] प्रल्हादाकारणें 
स्तंभीं अवतार केला । विदारूनि दैत्य प्रेमपान्हा पाजिला ॥ ३ ॥ उपमन्याकारणें कैसी धांवसी लवलाहीं । 
पाजी प्रेमपान्हा क्षीरसागराठायीं ॥ ४ ॥ [त. कौरवे.] कौरवीं पांचाळी सभेमाजी आणिली । [त. पं. वसत्राहरणीं.] 
वस्त्रहरणीं वस्रे केसी जाळी माउली ॥ ५ ॥ दुर्वास पातला [प. धर्म.] धर्मा छळावया वनीं । धांवसी लवलाहीं [पं. 
शाखापत्र.] शाखादेठ घेऊनि ॥६ ॥ कृपाळू माउली भुक्तिमुक्तिभांडार । करीं माझा अंगीकार तुका ह्मणे विठ्ठले 
[पं. विठ्ठल.] ॥(9॥ 

















१७८५. कवणा पाषाणासी धरूनि भाव । कवणावरी पाव ठेवूं आतां । ह्मणऊनि निश्चित राहिलों मनीं । 
तूंचि सर्वा खाणीं देखोनियां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥कवणार्चे कारण न लगे चि कांहीं । [दे. त. सर्वाठायीं तू एक.] सर्वी सर्वा 
ठायीं तूं मज एक । कायावाचामन ठेविलें तुझ्या पायीं । आतां उरलें काई न दिसे देवा ॥& ॥ जळें जळ काय 
धोविलें [पं. धोवियेलें.] एक । कवण तें पातक हरलें तेर्थे । पापपुण्य हे [त. हें] वासना सकळ । ते तुज समूळ 
समर्पिली ॥२ ॥ पितरस्वरूपी तूं चि जनार्दन । सव्य तें कवण अपसव्य । तुका ह्मणे जीत पिंड तुह्यां हातीं । 
देऊनि निश्चिती मानियेली ॥३॥ 














१७८६. सिणलों दातारा करितां वेरझारा | आतां सोडवीं संसारापासोनियां ॥१॥॥ध्रु. ॥न सुटे चि 
बाकी नव्हे झाडापाडा । घातलोंसें खोडा हाडांचिया ॥ ७ ॥ [पं. मायबाप.] मायबापें माझीं जीवाचीं सांगाती । [पं. 
ते.] तीं देतील हातीं काळाचिया ॥ २ ॥ पडताळूनि सुरी बैसली सेजारीं । यमफासा करीं घेऊनियां ॥३॥ पाठी 
पोटीं एके लागलीं सरसीं । नेती नरकापाशीं ओढूनियां ॥४ ॥ जन [दे. त. साहेभूत.] साह्यभूत असे या सकळां । 
मी एक निराळा परदेशी ॥५ ॥ कोणां काकुलती नाहीं कोणे परी । तुजविण हरी कृपाळुवा ॥६ ॥ तुका ह्मणे 
मज तुझाची भरवसा । ह्मणऊनि आज्या मोकलिली ॥ ७ ॥ 





१७८७. [त. देवभक्त.] देवाचा भक्‍त तो [पं. देवासी च.] देवासी गोड । आणिकांसी चाड नाहीं त्याची । 
कवणाचा सोइरा नव्हे च सांगाती । अवघियां हातीं अंतरला ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ निष्काम वेडें [दे. ह्मणतील.] ह्मणती 
बापुडे । [पं. अवघी.] अवघियां सांकडे जाला कैसा । मार्झे ऐसें तया न ह्मणती [दे. त. ह्मणत.] कोणी । असे रानीं 
वनीं भलते ठायीं ॥ & ॥ प्रातःस्नान करी विभूतिचर्चन । देखोनियां जन निदा करी । कंठीं तुळसीमाळा 
बैसोनि निराळा । ह्मणती या चांडाळा काय जालें ॥ २ ॥ गातां शंका नाहीं बैसे भलते ठायीं । शिव्या देती आई 
बाप भाऊ । घरीं बाइल ह्यणे कोठें व्याली रांड । बरें होतें षंढ [ दे. त. शंड. पं. षंड] मरता तरी ॥३ ॥ जन्मोनि [पं. 
जन्मोनियां.] जाला अवघियां वेगळा | ह्मणोनि गोपाळा दुर्लभ तो । तुका ह्मणे जो [पं. जो या संसारा.] संसारा रुसला 
। तेणेंचि टाकिला सिद्धपंथ ॥४॥ 














विषयानुक्रम 





१७८८. कस्तुरी भिनळी जये मृत्तिके । तयेसी आणिके कैसी सरी ॥ १ ॥ लोखंडाचे अंगीं लागला 
परिस । तया आणिकास कैसी सरी ॥२॥ तुका ह्मणे मी न वर्जें यातीवरी । पूज्यमान करीं वैष्णवांसी ॥३ ॥ 








१७८९. अनुहात ध्वनि वाहे सकळां पिंडीं । राम नाहीं तोंडीं कैसा तरे ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ सकळां 
जीवांमाजी देव आहे खरा । देखिल्या दुसरा विण न तरे ॥ ७ ॥ ज्ञान सकळांमाजी आहे हें साच । भक्‍तीविण 
तेंच ब्रह्म नव्हे ॥२॥ काय मुद्रा कळल्या कराव्या सांगतां । दीप न [पं. लागतां.] लगतां उन्मनीचा ॥३॥ तुका 
ह्मणे नका पिंडाचें पाळण | स्छापूं नारायण आतुडेना ॥४ ॥ 











१७९०. नेणें अर्थ कांहीं नव्हती माझे बोल । विनवितों कोपाळ संत झणी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नव्हती माझे 
बोल बोले पांडुरंग । असे अंगसंगें [त. पं. अंगसंग.] व्यापूनियां ॥ % ॥ मज मूढा शक्‍ति कैंचा हा विचार । 
निगमादिकां पार बोलावया ॥ २ ॥ राम कृष्ण हरी मुकुंदा मुरारि । बोबड्या [दे. त. बोबडा.] उत्तरी हें चि ध्यान ॥ 
३॥ तुका ह्मणे गुरुकृपेचा आधार । पांडुरंगे भार घेतला माझा ॥४॥ 





१७९१. देवासी लागे [पं. सकळां.] सकळांसी पोसावें । [पं. आह्यां काय खावें न लगे चिता.] आह्यां न लगे खावें 
काय चिंता ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ देवा [पं. देवासी.] विचारावे लागे पापपुण्य । आह्यासी हें जन अवघें भलें ॥७ ॥ 
देवासी उत्पत्ति लागला संहार | आह्यां नाहीं फार थोडें कांहीं ॥ २ ॥ देवासी काम [पं. लागला हा धंदा.] लागला 
धंदा । आह्यासी ते सदा रिकामीक ॥३ ॥ तुका ह्मणे आह्मी भले देवाहून । विचारितां गुण सर्वभावे ॥४॥ 














१७९२. घेईन मी जन्म याजसाटीं देवा । तुझी चरणसेवा साधावया ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ हरिनामकीर्तन 
संतांचे पूजन । घाळूं लोटांगण महाद्वारी ॥ ७ ॥ आनंदें निर्भर असों भलते ठायीं । [दे. पं. सुखदुःख.] सुखदुःखे 
नाहीं चाड आह्यां ॥२ ॥ आणीक सायास न करीं न धरीं आस । होईन उदास सर्व भावें ॥३ ॥ मोक्ष आह्यां घरीं 
कामारी तें दासी । होय सांगों तैसी तुका ह्मणे ॥४॥ 





१७९३. देवा तुज मज पण । पाहों आगळा तो कोण ॥ १ ॥॥ ध्रु. ॥ तरी साच मी पतित | तूं च खोटा 
दिनानाथ । ग्वाही [दे. त. साधुसंत.] साधुसंत जन । करूनि अंगीं लावीन ॥ & ॥ आह्मी धरिले भेदाभेद । तुज 
नव्हे त्याचा छेद ॥२॥न चले तुझे कांहीं त्यास । आह्यी बळकाविळे दोष ॥ ३ ॥ दिशा भरल्या माझ्या मर्ने । 
लपालासी त्याच्या भेणें ॥४॥ तुका ह्मणे चित्त । करी तुझी माझी नीत ॥५॥ 





१७९४. [पं. त. लापणीक०.] लापनिकडाब्दें नातुडे हा देव । [पं. मनिचा.] मनिचे गुह्य भाव शुद्ध बोळा ॥१ ॥ 
अंतरिंचा भेद जाणे परमानंद । [पं. तयासी.] जयासी संवाद करणें लागे ॥२॥ तुका ह्मणे जरी आपुले स्वहित । 
तरी करीं चित्त शुद्धभावें ॥३ ॥ 


१७९५. नव्हे ब्रह्मज्ञान बोलतां [त. पं. बोलतां हें सिद्ध.] सिद्ध । जंव हा [त. पं. “हा” नाहीं.] आत्मबोध नाहीं 
चित्तीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥काय करिसी वांया लटिका चि पाल्हाळ । श्रम तो केवळ जाणिवेचा ॥& ॥मी च देव ऐसें 
[पं. ऐसा.] सांगसी [त. सांगसील.] या लोकां । विषयांच्या सुखा टोंकोनियां ॥ २ ॥ अमृताची गोडी पुढिलां सांगसी 
। आपण उपवासी मरोनियां ॥३ ॥ तुका ह्मणे जरि राहील तळमळ | ब्रह्म ते केवळ सदोदित ॥४॥ 








१७९६. गंगाजळा पाहीं पाठी पोट नाहीं । अवगुण तो कांहीं अमृतासी ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ रवि दीप 
काळिपा काय जाणे हिरा । आणिकां तिमिरां [दे. नासे.] नाश तेणें ॥& ॥ कर्पूरकांडणी काय कोंडा कणी | सिंधू 





विषयानुक्रम 


मिळवणीं काय चाले ॥ २ ॥ परिस चिंतामणि आणिकांचा गुणी । पालटे लागोनि नव्हे तैसा ॥३ ॥ तुका ह्मणे 
तैसे जाणा संतजन । सर्वत्र संपूर्ण गगन जेसें ॥४॥ 


१७९७. परिस [दे. “परिस काय धातु” इतकें एकदांच आहे. पं. परिस काय धातु सोनें करितु ॥ फेडी निभ्रांतु.] काय धातु 
परिस काय धातु । फेडितो निभ्रांतु लोहपांगु ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. काय ते तयाहूनि.] काय तयाहूनि जालासी बापुडे । 
फेडितां सांकडे माझें एक ॥ ७ ॥ कल्पतरु कोड पुरवितो रोकटा । चिंतामणि खडा चिंतिले तें ॥२॥ 
चंदनांच्या वासे बसतां चंदन । होती काष्ठ आन वृक्षयाती ॥३ ॥ काय त्याचें उणें जालें त्यासी देतां । विचारीं 
अनंता तुका ह्मणे ॥४॥ 

















१७९८. तोडुनि पुष्पवटिका फळवृक्षयाती । बाभळा राखती करूनि सार ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ कोण हित तेणें 
देखिलें आपुलें । आणीक पाहिलें [त. हित.] सुख काई ॥ ४ ॥ [पं. धान्यबीज जेणें जाळिले सकळ. । पेरितो कारळे जिरें०. त. 
पेरितो तें काळें.] धान्यें बीजे जेणें जाळिलीं सकळे । पेरितो काळें जिरें बीज ॥ २ ॥ मोडोनियां वाटा पुढिलांची 
सोय । आडरानें जाय घेउनि लोकां ॥३ ॥ विषार्चे अमृत ठेवूनियां नाम । करितो अधम ब्रह्महत्या ॥४॥ तुका 
ह्मणे त्यास नाइके सांगतां । तया हाल करितां पाप नाहीं ॥५॥ 











१७९९. संसाराच्या भेणें । पळो न लाहेसें केलें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जेथें तेथे आपण आहे । आह्मी करावें तें 
काये ॥ ७ ॥ [पं. एकांतासी.] एकांतींसी ठाव । तिहीं लोकीं नाहीं वाव ॥ २ ॥ गांवा जातों ऐसें । न लगे ह्मणावें तें 
कैसें ॥३॥ स्वप्नाचे परी । जागा पाहे तंव घरीं ॥४॥ तुका ह्मणे काये | तुर्झे घेतलें म्यां आहे ॥५॥ 





१८००. [पं. आपण.] आण काय सादर । विजीं आह्मां कां निष्ठुर ॥१॥॥ ध्रु. ॥ केलें भक्‍त तेसें देई । तुझें 
प्रेम माझ्याठायीं ॥ % ॥ काय पंगतीस कोंडा । एकांतासी साकरमांडा ॥ २ ॥ काय एकपण । पोतां घाळूनि 
गांठी खूण [पं.धन.] ॥३ ॥ काय घ्यावें ऐसें [पं. तैसे.] । तया आपण अनारिरसें ॥४॥ तुका ह्मणे मधीं [पं. संधी.] । 
आतां तोडूं भेद बुद्धी ॥५॥ 





१८०१. चित्त तुझ्या पायीं । ठेवुनि जालों उतराई ॥१॥॥ ध्रु. ॥ परि तूं खोटा केशीराजा । अंतपार न 
कळे तुझा ॥ ७ ॥ आह्मी सर्वस्वें उदार । तुज [पं. देऊनि वेव्हार] देऊनियां धीर ॥ २ ॥ इंद्रियांची होळी । संवसार 
दिला बळी ॥३॥न पडे विसर | तुझा आह्यां निरंतर ॥ ४ ॥ प्रेम एकासाटीं । तुका ह्मणे न वेचे [पं. वजे.] गांठी ॥ 
५॥ 





१८०२. आह्मी पतित ह्मणोनि तुज आलों शरण । करितों चिंतन दिवस रात्रीं । नाहीं तरी मज काय 
होती चाड । धरावया भीड तुज चित्तीं ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ आह्यां न तारावें तुह्ठी काय करावें । [सांगीजे जी.] 
सांगीजोजी भावें नारायणा ॥ & ॥ अन्याय एकाचा अंगीकार करणें । तया हातीं देणे लाजतेचि । काय तें 
शूरत्व मिरवूनि बोलणें । जनामाजी दावणें बळरया ॥ २ ॥ पोह्या [पं. ० अन्नसत्र ० दंडी जो बाहेरी०.] अन्नछत्र 
घाळूनियां घरीं । दंडितो बाहेरी आलियासी । नव्हे कीर्त [पं. कीर्ति.] कांहीं न माने [पं. माने चि लोकां.] लोकां । काय 
विटंबणा तैसी [पं. तैसी तेसी.] ॥ ३ ॥ प्रत्यक्षासी काय [त. द्यावें तें प्रमाण. पं. द्यावें गा प्रमाण.] द्यावें हें प्रमाण । पाहातां 
दर्पण साक्ष काई । तुका ह्मणे तरी आह्यां कां न कळे | [पं. तरलों अथवा किंवा आह्ी नाहीं.] तरलों किंवा आह्मी नाहीं 
॥४॥ 














विषयानुक्रम 


१८०३. काग बग रिठा मारिले बाळपणीं । अवघी दैत्यखाणी बुडविली ॥१॥॥ध्रु. ॥तोमज दावा तो 
मज दावा । नंदानंदन जीवा [त. पं. आवडतो.] आवडे तो ॥ ७ ॥ गोवर्धन गिरी उचलिला करीं । [त. गोकुळा.] 
गोवुळ भीतरी राखियेलें ॥२॥ बघुनि भौमासुरा आणिल्या गोपांगना । राज्य उग्रसेना मथुरेचें ॥३ ॥ पांडव 
जोहरीं राखिले कुसरी । विवराभीतरीं चालविले ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे हा भक्तांचा कृपाळ । दुष्टजना काल 
नारायण ॥५॥ 











१८०४. तुजविण देवा । कोणा ह्मणे माझी जिव्हा ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ तरि हे हो कां हातखंड । पडो 
झडोनियां रांड ॥ ७ ॥ कांहीं इच्छेसाटीं । [त. करी.] करिल वळवळ करंटी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे कर । कटीं 
तयाचा विसर ॥३॥ 





१८०५. आह्मां [पं. "सर्वभावे" याबद्दल “सर्व”.] सर्वभावे हें चि काम । न विसंभावें तुझें नाम ॥१॥॥ध्रु.॥न 
लगे करावी हे चिंता । तरणें करणें काय आतां ॥ ७ ॥ आसनीं भोजनीं [पं. *भोजनीं" नाहीं.] शयनीं । दुजे नाहीं 
ध्यानीं मनीं ॥२॥ तुका ह्मणे कृपानिधी । माझी तोडिली उपाधी ॥३॥ 








१८०६. नव्हें कांहीं कवणाचा । भाव जाणवला साचा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ह्मणोनि तुझ्या पायीं । जीव 
ठेविला निश्चयीं ॥७ ॥ शरीर जायाचें कोंपट । याची काय खटपट ॥ २ ॥ तुका ह्मणे वांयांविण । देवा कळों 
आला सीण ॥३ ॥ 














१८०७. रज्ञु धरूनियां हातीं । भेडसाविलीं नेणतीं । कळों येतां चित्तीं | दोरी दोघां सारिखी ॥१॥॥ 
ध्रु. ॥ तुह्मांआह्यांमध्यें हरी । जाली होती तैसी [त. ऐसी.] परी । मृगजळाच्या पुरीं । ठाव पाहों तरावया ॥७ ॥ 
सरी [त. चितांक.] चिताक भोंवरी । अळंकाराचिया परी । नामें जालीं दुरी । एक सोनें आटितां ॥ २ ॥ पिसांचीं 
पारवीं । करोनि बाजागिरी दावी । तुका ह्मणे तेवीं ।॥मज नको चाळवूं ॥३॥ 





१८०८. नेघें तुझें नाम । न करीं सांगितलें काम ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. वाटे.] वाढे वचनें वचन । दोष 
उच्चारितां गुण ॥ ७ ॥ आतां तुझ्या घरा । कोण करी येरझारा ॥२ ॥ तुका ह्मणे ठायीं । मजपाशीं काय नाहीं ॥ 
३॥ 





१८०९. व्यवहार तो खोटा । आतां न वजों तुझ्या वाटा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ एका नामा नाहीं [पं. ताळा.] ताळ 
। केली सहस्त्रांची माळ [पं. माळा.] ॥ ७ ॥ पाहों जातां घाई । खेळसी [पं. खेळसील. त. “खेळसी तूं,.] ळपंडाई ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे चार । बहु करितोसी फार ॥३॥ 


१८१०. लटिका चि केला | सोंग पसारा दाविला ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥अवघा बुडालासी क्रणें । बहुतांचे देणें 
[पं. घेणें देणें.] घेणें ॥ ७६ ॥ [पं. “लावियेलीं" येथपासून तों पुढील अभंगांत “भेटलासी नागवणी” येथपर्यंत ग्रंथ मुळींच नाहीं. ] लावियेलीं 
चाळा | बहू दावूनि पुतळा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे हात | आह्मी अवरिली मात ॥३॥ 





१८११. दाखवूनि आस । केला बहुतांचा नास ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ थोंटा झोडा शिरोमणी । भेटलासी 
नागवणी ॥ 9 ॥ सुखाचें उत्तर । नाहीं मुदलासी थार ॥२ ॥ तुका ह्मणे काय | तुझें घ्यावें उरे हाय ॥३॥ 





विषयानुक्रम 


१८१२. लाज ना विचार । बाजारी तूं [पं. तो.] भांडखोर ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसें ज्याणें व्हावे । त्याची गांठी 
तुजसवें ॥ ७ ॥ फेडिसी [पं. फेडी.] ळ॑गोटी । घेसी सकळांसी तुटी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे चोरा ।| तुला आपना 
दुसरा ॥३॥ 


१८१३. ठाव नाहीं बुड । घरें वसविसी [पं. वसविली.] कुड ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ भलते ठायीं तुझा वास । सदा 
एरवी उदास ॥& ॥ जागा ना [पं. चि.] निजेला | धाला ना भुकेला ॥२॥न पुसतां भळें । तुका ह्मणे बुझें बोलें 
॥३॥ 





१८१४. श्वाना दिली सवे । पायांभोंवतें तें भोवे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तैसी जाळी मज परी । वसे निकट 
सेजारीं ॥ ७ ॥ जेवितां जवळी । येऊनियां पुच्छ [दे. त. पुस.] घोळी ॥ २ ॥ [पं. तुका ह्मणे धणी : कोपले हें मना नाणी ।.] 
कोपेल तो धनी । तुका ह्मणे नेणें मनीं ॥३॥ 





१८१५. वटवट केली । न विचारितां मना आली ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥मज कराल तें क्षमा । कैसें नेणों 
पुरुषोत्तमा ॥&७ ॥ उचित न कळे । जिव्हा भलते चि बरळे ॥२॥ तुका ह्मणे कांहीं । लौकिकाची चाड नाहीं ॥ 
३॥ 











१८१६. जीवें व्हावें साटी । पडे संवसारें तुटी ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ ऐशीं बोळिलों वचने । सर्वे घेउनि नारायण 
॥ ७१ ॥ [पं. “येणें नाहीं जाणें । केलें कोणा न मागणें ॥” हें कडवें जास्त आहे.] नाहीं जन्मा आलों । करील ऐसें नेदीं बोलों ॥२॥ 
ठाव पुसी सेणें [पं. येणे.] । तुका ह्मणे खुंटी येणें ॥३॥ 





१८१७. आतां पंढरीराया । माझ्या निरसावें भया ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मनीं राहिली आडांका | [त. पं. स्वामी 
भयाची.] स्वामिभयाची सेवका ॥ ७ ॥ ठेवा माथां हात । कांही बोला अभयमात ॥ २ ॥ तुका ह्मणे लाडें । खेळे 
ऐसें करा पुढें ॥३॥ 





१८१८. कवतुकवाणें । बोलों बोबड्या वचनें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ हें तों नसावें अंतरीं । [पं. आतां.] आह्यां 
धरायाचें दुरी ॥ ७ ॥ स्तुति तैसी निंदा । माना [पं. *सम चि” याबद्दल “समान”.] सम चि गोविंदा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
बोलें । मज तुह्मी शिकविलें ॥३॥ 


१८१९. असो मागें जालें । पुढें गोड तें चांगळें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां माझे मनीं । कांहीं अपराध न मनीं 
॥ १ ॥ नेदीं अवसान | [पं. करी.] करितां नामाचे चिंतन ॥२ ॥ तुका ह्मणे बोलें । तुज आधीं च गोविळें ॥३॥ 








१८२०. मातेविण बाळा । आणिक न माने सोहळा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तैसें जालें माझ्या चित्ता । तुजविण 
पंढरिनाथा ॥ ७ ॥ वाट पाहे मेघा बिंदु । नेघे चातक सरिता सिंधू ॥ २ ॥ सारसांसी निशीं । ध्यान रवीच्या 
प्रकाशीं ॥ ३ ॥ [पं. जीवनालागीं.] जीवनाविण मत्स्य । जैसें धेनूलागीं वत्स ॥ ४ ॥ पतिव्रते जिणें । भ्रताराच्या 
वर्तमानें ॥५॥ कृपणाचें घन । लोमालागीं जेसें मन ॥६॥ तुका ह्मणे काय | तुजविण प्राण राहे ॥७॥ 





१८२१. तुजऐसा कोणी न देखें उदार । अभयदानशूर पांडुरंगा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ शरण येती त्यांचे न 
विचारिसी दोष । न मागतां त्यांस अढळ देसी ॥ ७ ॥ धांवसी [पं. धावसील.] आडणी ऐकोनियां धांवा । कइवारें 


विषयानुक्रम 





देवा भक्‍तांचिया ॥ २ ॥ दोष त्यांचे जाळी कल्पकोटिवरी । नामासाटीं हरि आपुलिया ॥३ ॥ तुका ह्मणे तुज 
वाणूं केशा परी । एक मुख हरी आयुष्य थोडें ॥४॥ 


१८२२. काय तुझे उपकार पांडुरंगा । सांगों मी या जगामाजी आतां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जतन हें माझें 
करूनि संचित । दिळें अवचित आणूनियां ॥ % ॥ घडल्या दोषांचे [पं. दोषांची.] न घली च भरी । आली यास 
थोरी कृपा देवा ॥ २ ॥ नव्हतें ठाउकें आइकिलें नाहीं । न [पं. मागतां] मगतां पाहीं दान दिलें ॥३॥ तुका ह्मणे 
याच्या उपकारासाटीं । नाहीं माझे गांठी कांहीं एक ॥४॥ 











१८२३. वाळूनियां जन सांडी मज दुरी । करिसील हरी ऐसें कधीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥आठवीन पाय धरूनि 
अनुताप । वाहे जळ झोंप नाहीं डोळां ॥७ ॥ नावडती जीवा आणीक प्रकार | आवडी ते फार एकांताची ॥२॥ 
तुका ह्मणे ऐसी धरितो वासना । होई नारायणा साह्य मज ॥३॥ 








१८२४. सांगतों या [पं. ते.] मना तें माझें नाइके । घातावरी टेंके चांडाळ हें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ ह्मणऊनि 
पाहे तरतें बुडतें | न [वे. त. न्हाये.] लाहे पुरते बळ करूं ॥& ॥ काय तें संचित न कळे पाहातां । मतिमंदचित्ता 
[पं. चिंता.] उपजतें ॥२ ॥ तुका ह्मणे ऐसें बळ नाहीं अंगीं । पाहोनियां वेगीं पार टाकीं ॥३॥ 








१८२५. आतां नको चुकों आपुल्या उचिता । उदारा या कांता रखुमाईच्या ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आचरावे 
दोष हें आह्यां विहित । तारावे पतित तुमचें तें ॥ ७ ॥ आह्मी तों आपुलें केलेसें जतन । घडो [पं. तुह्यांकडून.] 
तुह्यांकून घडेल तें ॥२॥ तुका ह्मणे विठो चतुराच्या राया । आहे तें कासया मोडों देसी ॥३॥ 











१८२६. मुखें बोलावें तें जीविंचें जाणसी । विदित पायांपाज्ञीं सर्व आहे ॥१॥॥ ध्रु. ॥आतां हेंचि भलें 
भाकावी करुणा । विनियोग तो जाणां तुह्मी त्याचा [पं. वाचा.] ॥ 9. ॥ आपलें तों येथें केलें नव्हे कांहीं | [वे. त. 
साधनाचा.] साधनाच्या वांहीं पडों नये ॥२॥ तुका ह्मणे देह दिला पिंडदान । वेळोवेळां कोण चिंता करी ॥३॥ 








१८२७. कामातुरा भय लाज ना विचार । शरीर असार [पं. तृणवत्‌.] तृणतुल्य ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नवल हे 
लीळा [दे. करात्याचें. पं. करत्याचें.] करित्याचें लाघव । प्रारब्धे भाव दाखविळे ॥ ७ ॥ लोभालोभ एका धनाचिये 
ठायीं । आणिकांची सोई चाड नाहीं ॥२ ॥ तुका ह्मणे भूक न विचारी प्रकार । योजे [पं. "तें चि" याबद्दल “तें ते”.] तें 
चि सार यथाकाळें ॥३॥ 


१८२८. बांधे सोडी हें तों धन्याचिये हातीं । हेंकडें गोविती आपणां बळे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ भुललियासी 
नाहीं देहाचा आठव । धोतऱ्यारने भाव पालटिला ॥ ७ ॥ घरांत रिघावें दाराचिये सोई । भिंतीसवें डोई घेऊनि 
फोडी ॥२॥ तुका ह्मणे देवा गेलीं विसरोन । आतां वर्म कोण दावी यांसी ॥३॥ 











१८२९. कवण जन्मता कवण जन्मविता । न कळे कृपावंता माव तुझी ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥कवण हा दाता 
कवण हा मागता । न कळे कृपावंता माव तुझी ॥ ७ ॥ [पं. कवण भोगविता कवण भोगता ।] कवण भोगिता कवण 
भोगविता । न कळे कृपावंता माव तुझी ॥२॥ कवण तें खप कवण अरूपता । न कळे कृपावंता माव तुझी ॥ ३ 
॥सर्वा ठायीं तूंचि सर्व ही जालासी । तुका ह्मणे यासी दुजे नव्हे ॥४॥ 














विषयानुक्रम 





१८३०. जेथें देखें तेथें तुझी च पाउले । विश्व अवघें कोंदाटलें । रूप गुण नाम अवघा मेघऱ्याम । 
वेगळे तें काय उरलें । [पं. जातो.] जातां लोटांगणीं अवघी च मेदिनी । सकळ देव पाट जालें । सदा पर्वकाळ 
सुदिन सुवेळ । चित्त प्रेमे असे धाळें ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ अवघा आह्मां तूंच जालासी देवा । संसार हेवा कामधंदा ।न 
लगे जाणें कोठें कांहीं च करणें । मुखीं नाम ध्यान सदा ॥७॥ वाचा बोले ते तुझे चि गुणवाद । मंत्रजप कथा 
स्तुति । भोजन सारूं ठायीं फल तांबोल कांहीं । पूजा नेवेद्य तुज होती । चालतां [दे. पं. प्रदक्षणा.] प्रदक्षिण निद्रा 
लोटांगण । दंडवत तुजप्रति । देखोन दृष्टी परस्परे गोष्टी । अवघ्या तुझ्या मूर्ति ॥ २ ॥ जाल्या तीर्थरूप वावी 
नदी कूप । अवघें गंगाजळ जालें । महाल मंदिरें माड्या तनघरें । झोपड्या अवघीं देव देवाइलें । ऐके कानीं 
त्या हरिनामध्वनी । नाना शब्द होत [पं. होते.] जाले । तुका [पं. ह्मणे आह्मी या०.] ह्मणे या विठोबाचे दास । सदा 
प्रेमसुखें [पं. धालो.] धाळे ॥३॥ 





























१८३१. जे दोष घडले न फिटे करितां कांहीं । सरते तुझ्या पायीं जाळे तैसे ॥१॥॥ ध्रु. ॥माझा कां 
हो करूं नये अंगीकार । जालेती निष्ठुर पाडुरंगा ॥ ७ ॥ यातिहीन नये ऐकों ज्यां वेद । तयां दिलें पद वैकुंठींचें 
॥२॥ तुका ह्मणे कां रे एकांचा आभार । घेसी माथां भार वाहोनियां ॥३॥ 








१८३२. हरिकथेची आवडी देवा । करितो सेवा दासांची ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ह्मणोनि हिंडे मार्गे मागे । 
घरटी जागे घालितसे ॥ ७ ॥ निर्लज भोजें [पं. नाचे.] नाचत रंगीं । भरतें अंगीं प्रेमाचें ॥२ ॥ तुका हाणे विकलें 
देवें | आपण भावें [पं. समसाटीं.] संवसाटी ॥३ ॥ 


१८३३. साधन संपत्ति हें चि माझें धन । सकळ चरण विठोबाचे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ शीतळ हा पंथ माहेराची 
वाट । जवळी च नीट सुखरूप वैष्णवांचा संग [दे. रामगाणे .] रामनाम गाणें । मंडित [दे. भूषण.] भूषणें अळंकार ॥ 
२ ॥ भवनदी आड नव्हतीसी जाली । कोरडी [पं. कोरडे.] च चाली जावें पायीं ॥३ ॥ [पं. मायबापें.] मायबाप दोघें 
पाहातील वाट | ठेवूनियां कटीं कर उभीं ॥४ ॥ तुका ह्मणे केव्हां देखिन कळस | पळाली आळस निद्रा भूक ॥ 
५॥ 

















१८३४. यथार्थवादें तुज न वर्णवे कदा । बोलतों ते निंदा करितों तुझी । वेदश्रुति तुज नेणती कोणी । 
चोवीस ठेंगणी धांडोळितां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां मज क्षमा [पं. करावें तें देवा । सलगी केज्ञवा०.] करावें देवा । सलगी ते 
केशवा बोलियेलों ॥ ७ ॥ सगुण कीं साकार निर्गुण कीं निराकार । न कळे हा पार वेदां श्रुतीं | तो [पं. केलासी 
लहान तो तूं आह्या भावे.] आम्ही भावें केलासी लहान । ठेवूनियां नांवे पाचारितों ॥ २ ॥ सहस्त्रमुखें शोष सीणला 
स्तवितां | पार न कळतां ब्रह्मा ठेला । तेथें माझी देहबुद्धि तें काई । थोर मी अन्यायी तुका ह्मणे ॥३॥ 











१८३५. [पं. कृष्णध्यातां चित्तीं कृष्ण गातां गीतीं.] कृष्ण गातां गीतीं कृष्ण ध्यातां चित्तीं । ते ही कृष्ण होती 
कृष्णध्यार्ने ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आसनीं शयनीं भोजनीं जेवितां | ह्मणारे भोगिता [पं. भोक्‍्ता.] नारायण ॥ ७ ॥ ओविये 
दळणीं गावा नारायण । कांडितां कांडण करितां काम ॥ २ ॥ नर नारी याति हो कोणी भलतीं । भावें [त. एका 
प्रति.] एका प्रीती नारायणा ॥३ ॥ तुका ह्मणे एका भावें भजा हरी | कांति ते दुसरी रूप एक ॥४॥ 








१८३६. डोळियां पाझर कंठ माझा [पं. दाटी.] दाटे । येऊं देई भेटे [पं. भेटी.] पांडुरंगे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ बहु 
दिस टाकिले निरास कां केलें । कोठें वो गुंतले चित्त तुझें ॥ ७ ॥ बहु धंदा तुज नाहीं वो आठव । राहिलासे 
जीव माझा कंठीं ॥ २ ॥ पंढरीस जाती वारकरी संतां । निरोप बहुतां हातीं धाडीं ॥ ३ ॥ तुजविण कोण सांवा 
धांवा करी । ये वो झडकरी पांडुरंगे [पं. पांडुरंगा] ॥४ ॥ काय तुझी वाट पाहों कोठवरी । [पं. कृपाळुवा हरी विसरलासी. 








विषयानुक्रम 


त. कृपाळुवा परी०.] कृपाळु कांपरी विसरलासी ॥ ५ ॥ एक वेळ [पं. वेळे] माझा धरूनि आठव | तुका ह्मणे ये वो 
न्यावयासी ॥६॥ 





१८३७. अधिक कोंडितां चरफडी । भलतीकडे घाली उडी ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥काय करूं या मना आतां । 
कां विसरतें [दे. त. विसरातें.] पंढरिनाथा । करी संसाराची चिंता । वेळोवेळां मागुती ॥ ७ ॥ भजन नावडे श्रवण | 
धांवे विषय अवलोकून ॥ २ ॥ बहुत चंचळ चपळ । जातां येतां न लगे वेळ ॥३ ॥ किती राखों दोनी काळ । 
निजलिया जागे वेळ [दे. वेळे.] ॥४ ॥ मज राखें आतां । तुका ह्मणे पंढरिनाथा ॥५॥ 








१८३८. कंथा प्रावर्ण । नव्हे भिक्षेचें ते अन्न ॥१॥॥ ध्रु. ॥ करीं यापरी स्वहित । विचारूनि धर्म ॥७ ॥ 
नीत देऊळ नव्हे घर । प्रपंच परउपकार ॥ २ ॥ विधिसेवन काम । नव्हे शब्द रामराम ॥ ३ ॥ हत्या क्षत्रधर्म [त. 
्षेत्रधर्.] | नव्हे निष्काम तें कर्म ॥४॥ तुका ह्मणे संतीं करूनि ठेविली आइती ॥५॥ 





१८३९. पडोनियां राहीं । उगा च संतांचियें पायीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥न लगे [त. पुसावे.] पुसणें सांगावें । चित्त 
शुद्ध करीं भावें ॥& ॥ सहज ते स्थिति । उपदेश परयुक्ति [वे. परवृत्ति.] ॥ २ ॥ तुका ह्मणे भाव | जवळी धरूनि 
आणी देव ॥३॥ 








१८४०. देवाचे घरीं देवें केळी चोरी । देवें देव नागवूनि केला भिकारी ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ धांवणियां धांवा 
धांवणियां धांवा । माग चि नाहीं जावें कवणिया गांवा ॥४ ॥ सर्वे चि होता चोर घरिचिया घरीं । फावलियावरी 
केलें अवघें वाटोळें ॥२॥ तुका ह्मणे येथें कोणी च नाहीं । नागवळें कोण गेलें कोणाचें काई ॥३॥ 








१८४१. [पं. “अवघे० कांहीं” ह्या दोन ओळी “जतन० चोरटे” ह्या दोन ओळींच्या पुढें आहेत.] अवघे चि निजों नका 
अवघिये ठायीं । वेळ अवेळ तरी सांभाळावी कांहीं ॥१॥॥ ध्रु. जतन करा रे जतन करा | घाळूं पाहे घरावरी 
घाला चोरटें ॥७ ॥ [पं. सींतरीली० भोंवताली.] सीतरिलीं फार खाती भोंवताले फेरे | गेलें नये हातां सेकीं [पं. सेखी. 
] तळमळ उरे ॥२ ॥ तुका ह्मणे आह्मी करूं आपळें जतन ।न लगे कांहीं कोणां द्यावें उघडा रे कान ॥३॥ 





१८४२. काळोखी खाऊन कैवाड केला धीर । आपुलिया हितें [पं. आलों.] जाले जनामध्यें शूर ॥१॥॥ 
ध्रु. ॥कांरे तुह्ली नेणां कां रे तुह्ली नेणां | अल्पसुखासाटीं पडी विपत्तीचे घाणां ॥७ ॥ नाहीं ऐसी लाज काय 
तयांपें आगळें । काय नव्हे केलें आपुलिया बळें ॥२॥ तुका ह्मणे तरी सुख अवर्घे चि बरें । जतन करून हीं [दे. 
हें आपुलालीं« पं. हे आपुलीं.] आपुलालीं ढोरें ॥३॥ 











१८४३. जाय परतें काय आणिला कांटाळा । बोला एक वेळा ऐसें तरी ॥१॥॥ ध्रु. ॥कां हो केलें [पं. 
कां हो तुह्ीं केली निष्ठुरता देवा. त. कां हो केलें तुह्मी निष्ठुर हे देवा.] तुह्मी निष्ठुर देवा । मानेना हे सेवा करितों ते ॥७ ॥ 
भाग्यवंत त्यांसी सांगितल्या गोष्टी । तें नाहीं अदृष्टी आमुचिया ॥ २ ॥ [पं. “तुच ऐसा स्वामी असोनि मस्तकीं । होतसे वा चुकी 
संचिताची ॥” हें कडवें जास्त आहे.] तुका ह्यणे तुह्यापासूनि अंतर । न पडे नाहीं स्छिर बुद्धि माझी ॥३॥ 








१८४४. अनुभवे कळीं येतें पांडुरंगा । रुसावें तें कां गा तुह्यांवरी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आवरितां चित्त नावरे 
दुर्जन । घात करी मन माझें मज ॥ & ॥ अंतरीं संसार भक्ति बाह्यात्कार । ह्मणोनि अंतर तुझ्या पायीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे काय करू नेणे वर्म । आलें तैसें [पं. वर्.] कर्म सोसू पुढें ॥३॥ 





विषयानुक्रम 


१८४५. तुजकरितां होतें आनार्चे आन । तारिळे पाषाण उदकीं देवा ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ कां नये कैवार 
करूं अंगीकार । माझा बहु भार जड [दे. चड.] जाला ॥ ७ ॥ चुकलासी ह्यमणों तरी जीवांचा ही जीव | रिता 
नाहीं ठाव उरों दिला ॥ २ ॥ तुका ह्मणे ऐसें [पं. काय ऐसें.] काय सत्ताबळ । [दे. पं. माझे.] माझें परी कृपाळ आहां 
तुह्मी ॥३॥ 





१८४६. फळ देंठींहून झडे । मग [पं. मागुती न जडे.] मागुतें न जोडे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ह्मणोनि तांतडी [पं. 
तातटी.] खोटी । कारण उचिताचे पोटीं ॥ ७ ॥ पुढें चढे हात । त्याग मागिलां उचित ॥ २ ॥ तुका ह्मणे रणीं । 
नये पाहों परतोनि ॥३॥ 


१८४७. अगी देखोनियां सती । अंगीं रोमांच उठती ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥हा तो नव्हे उपदेश । सुख अंतरीं 
उल्हास [दे. त. उल्हासे.] ॥ 9 ॥ वित्तगोतांकडे । चित्त न घाळी न रडे ॥ २ ॥ आठवूनि एका । उडी घाली ह्मणे 
तुका ॥३॥ 





१८४८. फळ पिके देंठीं [पं. देटीं । निमित्य वारियाचे-.] । निमित्य वारियाची भेटी ॥१॥॥ध्रु. ॥ हा तों 
अनुभव रोकडा । कळों येतो खरा कुडा ॥ ७ ॥ तोडिलिया बळें । वांयां जाती काचीं फळें ॥२॥ तुका ह्मणे मन 
| तेथें [पं. सकळ.] आपुलें कारण ॥३ ॥ 








१८४९. हालवूनि खुंट । आधीं करावा बळकट ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥मग तयाच्या आधारें । [पं. करणें तें अवघे 
बरें.] करणें अवघें चि बरें ॥७ ॥ सुख दुःख साहे । [पं. हर्षामर्ष.] हर्षामर्षी भंगा नये ॥२ ॥ तुका ह्मणे जीवे । आधीं 
मरोनि राहावें ॥३॥ 





१८५०. धांवे माते सोई । बाळ न विचारितां [पं. विचारी.] कांहीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मग त्याचें जाणें निकें । 
अंग वोडवी कौतुके ॥& ॥ नेणे सर्प दोरी । अगी भलते हातीं धरी ॥ २ ॥ [दे. तीविन. त. तीविण.] तीविणें तें नेण । 
आणीक कांहीं तुका ह्मणे ॥३॥ 


१८५१. भोग द्यावे देवा । त्याग भोगीं च बरवा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आपण व्हावें एकीकडे । देव कळेवरी 
जोडे ॥& ॥ योजे यथाकाळें । उत्तम पाला कंदें [पं. कंदमुळ.] मूळें ॥ २ ॥ वंचक [पं. वंचकासी दोष.] त्यासी दोष । 
तुका ह्मणे मिथ्या सोस ॥३॥ 








१८५२. पायांच्या प्रसादे । कांहीं बोलिलों विनोदें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ मज क्षमा करणें संतीं । नव्हे अंगभूत 
युक्ति ॥& ॥ नव्हे हा उपदेश । तुमचें बडबडिलों शेष ॥ २ ॥ तुमचे कृपेचे पोषणें [दे. पं. पोसणें.] । जन्मोजन्मी 
तुका ह्मणे ॥३॥ 





१८५३. जायांचें अंगुलें लेतां [पं. लेत.] नाहीं मान । शोभा नेदी जन हांसविळें ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [दे. 
गुसळितां.] घुसाळितां ताक [पं. कांडितां पै भूस.] कांडितां भूस । साध्य नाहीं क्लेश जाती वांयां ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
नाहीं स्वता भांडवल । भिकेचें तें फोल बीज नव्हे ॥३॥ 





१८५४. न बोलावें परी पडिला प्रसंग । हाकलितें जग तुझ्या नामें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ लटिकें चि सोंग 
मांडिला पसारा । भिकारी तूं खरा कळों आलें ॥ ७ ॥ निलाजिरीं आह्मी करोनियां धीर । राहिलों आधार 


विषयानुक्रम 





धरूनियां ॥ २ ॥ कैसा [पं. नेणे.] नेणों आतां करिसी शेवट । केळी कटकट त्याची पुढें ॥३॥ तुका ह्मणे कांहीं न 
बोलसी देवा । उचित हे सेवा घेसी माझी ॥४ ॥ 





१८५५. नाहीं जाळे मोल कळे देतां काळीं । कोण पाहों बळी दोघांमध्ये ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आह्मी तरी 
जालों जीवासी उदार । कैंचा हा धीर तुजपाज्लीं ॥ ७ ॥ बहु चाळविलें मागे आजिवरी । आतां पुढें हरी जाऊं 
नेदीं ॥२॥ नव्हती जों भेटी नामाची ओळखी । ह्मणऊनि दुःखी बहु [दे. जाढें.] जालों ॥३ ॥ तुका ह्मणे कांहीं 
राहों नेदी बाकी | एकवेळा चुकी जाळी आतां ॥४॥ 











१८५६. कैसा कृपाळु हें [पं. “हें नाही.] न कळसी देवा । न बोलसी सेवा घेसी माझी ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥काय 
ऐसें बळ आहे तुजपाशी । [पं. पाहों हरी घेसी कोण आड.] पाहों हा [दे. रिघेसी.] रिघसी कोणा आड ॥ & ॥ पाडियेला 
ठायीं तुझा थारा मारा । अवघा दातारा लपसी तो ॥ २ ॥ आतां तुह्मां आह्यां उरी तों चि बरें । काय [दे. हे. पं. तें.] 
हीं उत्तरें वाढवूनि ॥३ ॥ तुका ह्मणे मज साह्य जाले संत | हाणऊनि मात फावली हे ॥४॥ 











१८५७. चुकलिया आह्यां करितसां दंड । हाकासी कां खंड पांडुरंगा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. चाळविले एक रिद्धी 
वारी.] चाळविलीं एकें रिद्धिसिद्धीवरी । तैसा मी भिकारी नव्हें देवा ॥७ ॥ कां मी येथें गुंतो मांडूनि पसारा । 
मागुता दातारा दंभासाटीं ॥ २ ॥ केलें म्यां जतन आपुलें वचन । ठायींचें धरून होतों पोटीं ॥३ ॥ तुका ह्मणे 
ताळा घातला [दे. आडांखीं.] आडाखीं । ठावें होतें सेकी आडविसी ॥४॥ 











१८५८. कृपावंता कोप न धरावा चित्तीं । छळूं वक्रोक्ती स्तुती करूं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आह्मी तुझा पार 
काय जाणों देवा । नेणों केसी सेवा करावी ते ॥ & ॥ अनंता अरूपा अलक्षा अच्युता । निर्गुणा [पं. सच्चिदा 
नारायणा. दे. त. सचिता.] सच्चिता सर्वोतमा ॥ २ ॥ चांगलीं हीं नामें घेतलीं ठेवून । जालासी लाहान [त. भक्तिकाजीं.] 
भक्तिकाजा ॥३ ॥ तुका ह्मणे तुझ्या पायांवरी सदा । मस्तक गोविंदा असो माझा ॥४ ॥ 











१८५९. आतां तुझा भाव कळो आला देवा । ठकूनियां सेवा घेसी माझी ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ टाकूनि सांकडे 
आपुलिये माथां । घातला या संतावरी भार ॥ ७ ॥ स्तुती [पं. करूनिया] करवूनि पिटिला डांगोरा । तें [पं. तो.] 
कोण दातारा साच करी ॥ २ ॥ जातीचें वाणी मी [पं. असे.] पोटींचे कुडे । नका मजपुढें ठकाठकी ॥३ ॥ तुका 
ह्मणे नाहीं आळें अनुभवा । आधीं च मी देवा कैसें [पं. केसा.] नाचों ॥४॥ 





१८६०. जन पूजी याचा मज कां आभार । हा तुह्मी विचार जाणां देवा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पत्र कोण मानी 
वंदितील सिक्का | गौरव सेवका त्या [पं.या.] चि मुळें ॥७ ॥ मी मीपणें होतों जनामधीं आधीं । कोणें दिलें कधीं 
काय तेव्हां ॥२॥ आतां तूं भोगिता सर्व नारायणा । नको आह्यां दीनां पीडा करूं ॥३॥ आपुलिया हातें देसील 
मुझ्ारा | तुका ह्मणे खरा तो चि आह्यां॥४॥ 





१८६१. आमची कां नये तुह्यासी करुणा | किती नारायणा आळवार्वे ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥काय जाणां तुह्मी 
दुर्बळाचें जिणें । वैभवाच्या गुणें आपुलिया ॥ % ॥ देती घेती करिती खटपटा आणिकें । निराळा कौतुके 
पाहोनियां ॥ २ ॥ दिवस बोटीं आह्मीं धरियेलें माप । वाहातों संकल्प स्वहिताचा ॥३ ॥ तुका ह्मणे मग देसी 
कोण्या काळें । चुकुर दुर्बळें होतों आह्यी ॥४॥ 








विषयानुक्रम 





१८६२. [पं. आह्या तुह्या.] तुह्मां आह्यां तुटी होईल यावरी । ऐसें मज हरी दिसतसे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
वचनाचा कांहीं न देखों आधार । करावा हा धीर कोठवरी ॥ ७ ॥ सारिलें संचित होतें गांठी कांहीं । पुढें त्रण 
तें ही नेदी कोणी ॥२॥ जावेंचि नन लगे कोणांचिया घरा । उडाला पातेरा तुझ्या संगें ॥३ ॥ तुका ह्मणे आह्यां 
हा चि ळाभ जाला । मनुष्यधर्म गेला पांडुरंगा ॥४॥ 








१८६३. देंव मजुर देव मजुर । नाहीं उजुर सेवेपुढें ॥१ ॥ देव गांढ्याळ देव गांढ्याळ । देखोनियां बळ 
[दे. तपतसे.] ळपतसे ॥२ ॥ देव तर काई देव तर काई । तुका ह्मणे राई [पं.तर.] तरी मोटी ॥३॥ 








१८६४. देव दयाळ देव दयाळ । साहे कोल्हाळ बहुतांचा ॥ १ ॥ देव उदार देव उदार । थोड्यासाटीं 
[पं. थोड्यासी.] फार देऊं जाणे ॥ २ ॥ देव चांगला देव चांगला । तुका लागला चरणीं ॥३॥ 








१८६५. देव बासर देव बासर । असे निरंतर जेथें तेथें ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ देव खोळंबा देव खोळंबा । मज 
झळंबा म्हूण कोंडी ॥७ ॥ देव लागट [पं. लगट.] देव लागट [पं. लगट.] | लाविलिया चट जीवीं जडे ॥२॥ देव 
बावळा देव बावळा । भावें जवळा लुडबुडी ॥३ ॥ देव न व्हावा देव न व्हावा | तुका ह्मणे गोवा करी कामीं ॥४ 
॥ 














१८६६. देव निढळ देव निढळ । मूळ नाहीं डाळ परदेज्ञी ॥१ ॥ देव [त. पं. आकुळी.] अकुळी देव अकुळी 
[त. पं. आकुळी] | भलते ठायीं [पं. स्थळी.] सोयरीक ॥ २ ॥ देव लिगाड्या देव लिगाड्या | [पं. तुका भाड्या दंभ टाकी.] 
तुका ह्मणे भाड्या [त. शंडे.] दंभेंठकी ॥३॥ 








१८६७. देव बराडी देव बराडी । घाली देंठासाटीं उडी ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ देव भ्याड देव भ्याड । राखे 
बळीचें कवाड ॥ ७ ॥ देव [पं. देव भाविक देव भाविक.] भाविक भाविक । होय [दे. दासाचें.] दासांचा सेवक ॥ २ ॥ देव 
होया देव होया । जेसा ह्मणे तैसा तया ॥ ३ ॥ देव [पं. देव लहान देव लहान.] लाहान लाहान | तुका ह्मणे अनुरेण ॥ 
४॥ 








१८६८. देव भला देव भला । मिळोनि जाय जेसा त्याळा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ देव [पं. देव उदार देव उदार.] 
उदार उदार । देतां नाहीं थोडें फार ॥ ७ ॥ देव बळी देव बळी । जोडा नाहीं भूमंडळीं ॥ २ ॥ देव व्हावा देव 
व्हावा । [त. आवडतो सर्वो-.] आवडे तो सर्वां जीवां ॥ ३ ॥ देव [पं. देव चांगला देव चांगला । तुका चरणासी लागला ॥.] चांगला 
चांगला | तुका चरणीं लागला ॥४॥ 





१८६९. देव पाहों देव पाहों । उंचे ठायीं उभे राहों ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ देव [पं. देव देखिला देव देखिला ] देखिला 
देखिला । तो नाहीं कोणां भ्याला ॥ ७ ॥ देवा [पं. देवासी.] कांहीं मागो मागो । जीव भाव त्यासी सांगो ॥२॥ देव 
जाणे देव जाणे । पुरवी [त. अतरींचे.] मनींचिये खुणे ॥३ ॥ देव [पं. देव कातर देव कातर .] कातर कातर । तुका ह्मणे 
अभ्यंतर ॥४॥ 








१८७०. देव [पं. देव आमुचा देव आमुचा | आमचा आमचा । जीव सकळ जीवांचा ॥१॥॥ ध्रु. ॥ देव आहे 
देव आहे । जवळीं आम्हां अंतरबाहे [पं. अंतर्बाह्य.] ॥ ९ ॥ देव गोड देव गोड । पुरवी कोडाचें ही कोड ॥२॥ देव 
आह्यां राखे राखे | घाळी कळिकाळासी काखे ॥३ ॥ देव दयाळ देव दयाळ | करी तुकयाचा सांभाळ ॥४॥ 











विषयानुक्रम 


१८७१. जाऊं देवाचिया गांवां । देव देईल विसांवा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ देवा सांगों सुखदुःख । देव 
निवारील भूक ॥॥ घाळूं देवासी च भार | देव सुखाचा सागर ॥ २ ॥ राहों जवळी देवापाज्लीं । आतां जडोनि 
पायांसी ॥३ ॥ तुका ह्मणे आह्मी बाळें । या देवाचीं लडिवाळे ॥४॥ 








१८७२. प्रेम तेथें वास करी । मुखीं उच्चारितां हरी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ प्रेमें [दे. त. प्रेम यावें तया गांवा | 
चोजवीत या वैष्णवां ॥ ४ ॥ प्रेम [दे. प्रेम] पाठी लागे बळें । भक्‍त देखोनियां भोळे [त. भोळे. दे. “भोळे” असतां “भोळे” 
केलें आहे.] ॥ २ ॥ प्रेम न वजे दवडितां । शिरे वळे जेथें कथा ॥३ ॥ तुका ह्मणे थोर आशा । प्रेमा [पं. धरी] घरीं 
विष्णुदासां ॥४॥ 








१८७३. संत मानितीळ मज । तेणें वाटतसे लाज ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तुह्ली कृपा केली नाहीं । चित्त माझें 
मज ग्वाही ॥ ७ ॥ गोविलों थोरिवा [दे. थोरिवा.] । दुःख वाटतसे जीवा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे माया । अवरा हे 
पंढरिराया ॥३॥ 


१८७४. नाहीं तुह्ी केला । अंगीकार तो विठ्ठला ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सोंगे [पं. सांग] न पवीजे थडी । माजी 
फुटकी सांगडी ॥  ॥ प्रेम नाहीं अंगीं । भले ह्मणविलें जगीं ॥२॥ तुका ह्मणे देवा । मज वांयां कां चाळवा ॥ 
३॥ 





१८७५. आतां चक्रधरा । झणी आह्यांस अव्हेरा ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ तुमचीं ह्मणविल्यावरी । जैसी तैसीं तरी 
हरी ॥७ ॥ काळ आह्यां खाय | तरी तुझे नांव जाय ॥२॥ तुका ह्मणे देवा । आतां पण सिद्धी न्यावा ॥३॥ 





१८७६. मज ऐसें कोण उद्धरिलें सांगा । ब्रीदें पांडुरंगा बोळतसां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ हातींच्या कांकणां [पं. 
काय तो आरसा.] कायसा आरिसा । उरलों मी जैसा तैसा आहें ॥ ७ ॥ [दे. त. धनमंत्री. पं. धनवंत्री.] धन्वंतरी हरी 
रोग्याचिये वेथे । तें तों कांहीं येथें न देखिजे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे नाहीं अनुभव अंगें । वचन वाउगे कोण मानी ॥३ 
॥ 











१८७७. काय तें सामर्थ्य न चळे या काळें । काय [पं. जाले.] जालीं बळें शक्‍्तिहीण ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
माझिया संचितें आणिलासी हरी । जालें तुजवरी वरिष्ठ तें ॥ ७ ॥ काय गमाविली सुदर्शन गदा । [पं. त्याभेणे 
गोविंदा०.] नो बोला गोविंदा लाजतसां ॥ २ ॥ तुका ह्मणे काय ब्रिदाचें तें काम । सांडा [पं. सांडी दिनानाथा ।.] परतें 
नाम दिनानाथ ॥३॥ 





१८७८. बळ बुद्धी वेचुनियां शक्‍ती । उदक [पं. उदका.] चालवावे युक्‍ती ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ नाहीं चळण तया 
अंगीं । धांवें [त. लवनामागे.] लवणामागें वेगीं ॥ % ॥ पाट मोट कळा । भरित [दे. पखाळा.] पखाला [पं. सगळा.] 
सागळा ॥२॥ वीज ज्यासी घ्यावें । तुका ह्मणे तैसें व्हावें ॥३॥ 


१८७९. न ह्मणे साना थोर । [दे. त. पं. दृष्ट] दुष्ट पापी अथवा चोर ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सकळा द्यावी [पं. एक.] 
एकी चवी । तान हरूनि निववी ॥ ७ ॥ न ह्मणे दिवस राती । सर्व काळ सर्वा भूतीं ॥२॥ तुका ह्मणे झारी । 
घेतां तांब्याने खापरी ॥३॥ 





विषयानुक्रम 





१८८०. इच्छा चाड नाहीं । न धरी संकोच ही कांहीं ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ उदका नेलें तिकडे जावें । केलें 
तैसें सहज व्हावें ॥ ७ ॥ [दे. मुहरि. पं. मुहुरी.] मोहरी कांदा ऊंस । एक वाफा भिन्न रस ॥२ ॥ तुका ह्मणे सुख । 
पीडा इच्छा पावे दुःख ॥३॥ 


१८८१. तरले ते मागे आपुलिया सत्ता । कपाई अनंता करूनियां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ उसने फेडितां धर्म 
तेथें कोण | ते तुज [दे. अनन्ये.] अनन्य तुह्मी त्यांसी ॥ ७ ॥ मज ऐसा कोण सांगा [पं. सांगावया गेला.] वांयां गेला | 
तो तुह्यी तारिला पांडुरंगा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे [पं. नामासारिखी.] नांवासारिखी करणी । न देखें हें [पं. “हे” नाहीं.] 
मनीं समजावें ॥३॥ 





१८८२. कवणांशीं भांडो कोण मार्झे साहे । कोण मज आहे तुजविण ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥धरिलें उदास [*दू्‌ 
दूर अंतरे” असावें?] दुरदुरांतरें । सांडी एकसरे केली माझी ॥ & ॥ आइकोन माझे नाइकसी बोल । देखोनियां 
खोळ बुंथी घेसी ॥२ ॥ तुका ह्मणे एके गांवींची वसती । ह्मणऊनि खंती वाटे देवा ॥३॥ 











१८८३. आळवितां कंठ शोकला भीतर [दे. त. भीतरु.] । आयुष्य वेचे धीर [त. धीरु.] नाहीं मना ॥१॥॥ 
ध्रु. ॥अझून कां नये हें तुझ्या अंतरा | दिनाच्या माहेरा पांडुरंगा ॥ ७ ॥ धन दिसे डोळा दगडाचे परी । भोग ते 
शरीरीं विष जालें ॥२॥ चुकलों काय तें मज क्षमा करीं । आळिंगूनि हरी प्रेम द्यावे ॥ ३ ॥ अवस्था राहिली 
रूपाची अंतरीं । बाहेर भीतरी सर्व काळ ॥४ ॥ तुका ह्मणे माझे सकळ उपाय । पांडुरंगा पाय तुझे आतां ॥५ ॥ 











॥ शिवाजी राजे यांनीं स्वामीस अबदागिरी, घोडा, कारकून असे न्यावयास पाठविले ते अभंग ॥ १४ ॥ 





१८८४. दिवट्या छत्री घोडे । हें तों बऱ्यांत न पडे ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां येथें पंढरिराया । मज गोविसी 
कासया ॥%॥ मान दंभ चेष्टा । हे तों शूकराची विष्ठा ॥२॥ तुका ह्मणे देवा | माझे सोडववणे धांवा ॥३॥ 


१८८५. नावडे जें चित्ता । तें चि होसी पुरविता ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ कां रे पुरविली पाठी । माझी केली 
जीवेसाटीं ॥&॥ न करावा संग । वाटे दुरावावें जग ॥ २ ॥ सेवावा एकांत । वाटे न बोलावी मात ॥३॥जन 
धन तन । वाटे लेखावें वमन ॥४॥ तुका ह्मणे सत्ता | हातीं तुझ्या पंढरिनाथा ॥५॥ 








१८८६. विरंचीने केलें ब्रह्मांड सकळ । तयामाजी खेळ नाना युक्ति ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ युक्‍्तीचा बाळक 
ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी । गुरुभक्ति मनीं विश्वासेंसी ॥ ७ ॥ ऐसा तुझा प्रेमा कळे कांहीं एक । पाहूनियां लेख पत्रिकींचे 
॥२ ॥ शिव तुर्झे नाम ठेविलें पवित्र । छत्रपति सूत्र विश्वाचे कीं ॥३ ॥ व्रत नेम तप ध्यानयोग कळा । करूनि 
मोकळा जालासी तूं ॥४ ॥ हहेता लागला आमुचिये भेटी । पत्रामाजी गोष्टी हे चि थोर ॥ ५ ॥ याचे हें उत्तर 
ऐक गा भूपती । लिहिली विनंती हेता ची हे ॥६॥ अरण्यवासी आह्मी फिरों उदासीन । दर्शन ही हीन अमंगळ 
॥७॥ वस्त्राविण काया जालीसे मळीन । अन्नरहित हीन फळाहारी ॥ ८ ॥ रोडके हात पाय दिसे अवकळा | 
काय तो सोहळा दर्शनाचा ॥९ ॥ तुका ह्मणे माझी विनंती सलगीची । वार्ता हे भेटीची करू नका ॥ १० ॥ 


























१८८७. ऐसा माझी वाणी दीनरूप पाहे । हे त्या करुणा आहे हृदयस्थाची ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नहों 
कीविलवाणें नाहीं आह्मी दीन । सर्वदा शरण पांडुरंगीं ॥ & ॥ पांडुरंग आह्यां पाळिता पोसिता । आणिकांची 
कथा काय तेथें ॥ २ ॥ तुझी भेट घेणें काय हें मागणें । आशेचे हें शून्य केळें आह्मीं ॥ ३ ॥ निराशेचा गांव 
दिधला आह्यांसी । प्रवृत्तिभागासी सांडियेळें ॥४ ॥ पतित्रतेचें हें मन पति भेटो । तेसे आह्मी विठोमाजी नांदो ॥ 





विषयानुक्रम 





५ ॥ विश्व हें विठ्ठल नाहीं दुर्जे कांहीं । देखणे तुझें ही तयामाजी ॥ ६ ॥ तुज ही विठ्ठल ऐसें चि वाटलें । परि 
एक आले आडवें हें ॥७ ॥ सद्गुरुश्रीरामदासारचे भूषण । तेथें घालीं मन चळों नको ॥ ८ ॥ बहुतां ठायीं वृत्ति 
चाळवली जेव्हां | रामदास्य तेव्हां घडे कैसें ॥९ ॥ तुका ह्मणे बापा चातुर्यसागरा । भक्तिभाव तारा भाविकांसी 
॥१० ॥ 


१८८८. तुह्यांपाश्ी आह्मी येऊनियां काय । वृथा सीण आहे चालण्याचा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मागावें हें अन्न 
तरी भिक्षा थोर । वस्त्रासी हें [दे. “हे” नाही.] थार चिंध्या विदी ॥ ७ ॥ निद्रेसी आसन उत्तम पाषाण | वरी आवरण 
आकाशाचे ॥२॥ तेथें काय करणें कवणाची आस । वांयां होय नाश आयुष्यांचा ॥ ३ ॥ राजगृही यावें मानाचिये 
आसे | तेथें काय वसे समाधान ॥ ४ ॥ रायाचिये घरीं भाग्यवंता मान । इतरां सामान्यां [त. सामान्य.] मान नाहीं ॥ 
५ ॥ देखोनियां वस्त्रें भूषणांचें जन । तात्काळ मरण येतें मज ॥६ ॥ ऐकोनियां मानाल उदासता जरी । तरी 
आह्यां हरि उपेक्षीना ॥ ७ ॥ आतां हें चि तुह्या सांगणें कौतुक । भिक्षे ऐसें सुख नाहीं नाहीं ॥ ८ ॥ तपव्रतयाग 
महां भले जन । आशाबद्ध हीन वर्तताती ॥९ ॥ तुका ह्मणे तुह्मी श्रीमंत मानाचे । पूर्वी च दैवांचे हरिभक्त ॥ १० 
॥ 














१८८९. आतां एक योग साधावा हा नीट । भल्याचा तो वीट मानूं नये ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जेणें योगें तुह्यां 
घडों पाहे दोष । ऐसा हा सायास करूं नये ॥ ७ ॥ निंदक दुर्जन संग्रहीं असतीं । त्यांची युक्ती चित्तीं आण 
नका ॥ २ ॥ परीक्षावे कोण राज्याचे रक्षक । विवेकाविवेक पाहोनियां ॥ ३ ॥ सांगणें न लगे सर्वज्ञ तूं राजा । 
अनाथांच्या काजा साह्य व्हावें ॥ ४ ॥ हें चि ऐकोनियां चित्त समाधान । आणीक दर्शनें चाड नाहीं ॥५॥ 
घेऊनियां भेटी कोण हा संतोष । आयुष्याचे दिस गेले गेळे ॥६॥ एकदोनी कर्मे जाणोनियां [दे. वर्म.] वर्मे । 
आपुलिया भ्रमें राहूं आतां ॥ ७ ॥ कल्याणकारक अर्थ याचा एक । सर्वां भूतीं देख एक आत्मा ॥८ ॥ 
आत्मारामीं मन ठेवूनियां राहें । रामदासीं पाहें आपणेयां ॥९ ॥ तुका ह्मणे राया धन्य जन्म क्षिती | त्रेलोकीं हे 
ख्याति कीर्ति तुझी ॥१० ॥ 











१८९०. आतां हे विनवणी प्रधानअष्टक [त. अष्टका । प्रभूसी विवेका०.] | प्रभूसी विवेक समजावा ॥१ ॥॥ ध्रु. 
॥ प्रतिनिधी मानरक्षक चतुर । सात्विकाचें घर तुह्यांपाशीं ॥ ७ ॥ मजुमुचे धणी लेखनकारक । पत्रींचा विवेक 
समजावा ॥ २ ॥ पेशवे सुरनिस चिटनिस डबीर । राजाज्ञा सुमंत सेनापति ॥ ३ ॥ भूषण पंडितराय विद्याधन । 
वैद्यराजा नमन माझें असे ॥४॥ पत्राचा हा अर्थ अंतरीं जाणोनि । विवंचोनि श्रवणीं घाला [त. राया.] तया ॥५॥ 
सात्विक प्रेमळ दृष्टांताच्या मतें । बोलिलों बहुत कळावया ॥ ६ ॥ यथास्थित निरोप सांगणें हा राया । अर्थ 
पाहा वांयां जाऊं नेदा ॥७ ॥ भिडेसाटीं बोला गाळूनि अर्थातें । अनर्थकारी तुमतें होइल तेणें ॥ ८ ॥ तुका ह्मणे 
तुह्यांनमन अधिकाऱ्यां । सांगणें तें राया पत्र माझें ॥९॥ 











१८९१. जाणोनि अंतर | टाळिसील करकर ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तुज लागली हे खोडी । पांडुरंगा बहु कुडी 
॥% ॥ उठविसी दारीं । धरणें एखादिया परी ॥२ ॥ तुका ह्मणे पाये । कैसे सोडीन के पाहें ॥३॥ 


१८९२. नाहीं विचारीत । मेघ [दे. हागनदारी.] हागणदारी सेत ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नये पाहों त्याचा अंत । ठेवीं 
कारणापें चित्त ॥& ॥ वर्जीत गंगा । नाहीं उत्तम अधम जगा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे मळ । नाहीं अग्नीसी विटाळ ॥ 
३॥ 





विषयानुक्रम 


१८९३. काय दिला ठेवा । [पं. आह्ली.] आह्यां विठ्ठल चि व्हावा ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ तुह्ली कळलेती उदार । 
साटीं परिसाची गार ॥ ७ ॥ जीव दिला [पं. ० देतां तरी । वचना नये एकासरी ॥ २ ॥ गोमासासमान | तुका ह्मणे आह्यांधन ॥३॥.] 
तरी । वचना माझ्या नये सरी ॥२॥ तुका ह्मणे धन | आह्यांगोमासासमान ॥३॥ 





१८९४. पिकवावें धन । ज्याची आस करी जन ॥१॥॥ ध्रु. ॥ पुढें उरे खातां देतां | नव्हे खंडण मवितां 
॥%॥ खोलीं पडे ओली बीज । [पं. तरी हाता लागे०.] तरीं च हातीं लागे निज ॥ २ ॥ तुका ह्मणे धनी | विठ्ठल [पं. 
अक्षरी ही०. पं. अक्षरे हे०.] अक्षरें हीं तिन्ही ॥३॥ 


१८९५. मुंगी आणि राव । आह्यां सारखाची जीव ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ गेला मोह आणि आशा । 
कळिकाळाचा हा फांसा ॥ ७ ॥ सोनें आणि माती । आह्यां समान हें चित्तीं ॥२॥ तुका ह्मणे आलें । घरा वैकुंठ 
[पं. साबळें.] सगळें ॥३ ॥ 





१८९६. तिहीं त्रिभुवनीं । आह्मी वैभवाचे धनी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ हातां आळे घाव डाव । आमचा मायबाप 
देव ॥ ७ ॥ काय त्रिभुवनीं बळ । अंगीं आमुच्या सकळ ॥ २ ॥ तुका ह्मणे सत्ता | अवघी आमुची च आतां ॥३॥ 





१८९७. आही तेणें सुखी । ह्मणा विठ्ठल विठ्ठल मुखीं ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ तुमचें येर वित्त धन । तें मज 
मृत्तिकेसमान ॥ ७ ॥ कंठीं मिरवा तुळसी । व्रत करा एकादशी ॥ २ ॥ ह्मणवा हरिचे दास | तुका ह्मणे मज हे 
आस ॥३॥ 








॥ १४ ॥ 


१८९८. नाहीं काष्ठाचा गुमान | गोवी भ्रमरा [पं. भ्रमरापासून.] सुमन ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ प्रेम प्रीतीचे बांधलें । तें 
न सुटे कांहीं केळें ॥& ॥ पदरीं घालीं पिळा । बाप निर्बळ साटी बाळा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे भावें । येणें देवें [वे. 
देवा.] आकारावें ॥३॥ 











१८९९. भावापुढें बळ । नाहीं कोणाचें सबळ ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ करी देवावरी सत्ता । कोण त्याहूनि परता 
॥9॥ बैसे तेथें येती । न पाचारितां सर्व हाक्‍ति ॥२ ॥ तुका ह्मणे राहे । तयाकडे कोण पाहे ॥३॥ 








१९००. [पं. भावाचेया.] भावाचिया बळें । आह्मी निर्भर [पं. निर्बळ.] दुर्बळे ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ नाहीं आणिकांची 
सत्ता । सदा समाधान चित्ता ॥ & ॥ तर्का नाहीं ठाव | येथें रिघावया वाव ॥ २ ॥ एकछत्री [पं. राज्य.] राज | 
तुक्या पांडुरंगी काज ॥३॥ 


१९०१. [दे. सत्तावृत्ते (सत्ताव्रते2).] सत्तावर्ते मन । [पाळी?.] पाळी विठ्ठलाची [पं. त. आण.] आन ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
आज्ञा वाहोनियां शिरीं । सांगितलें तें चि करीं ॥ % ॥ सरलीसे धांव | न लगे वाढवावी हांव [पं. वाह.] ॥ २ ॥ 
आहे नाहीं त्याचें । तुका ह्मणे कळे साचे ॥३॥ 











१९०२. खावें ल्यावें द्यार्वे । जमाखर्च तुझ्या नांवें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां चुकली खटपट । झाड्या 
पाड्याचा बोभाट ॥ ७ ॥ आहे नाहीं त्यार्चे । आह्यां काम सांगायाचें ॥२॥ तुका ह्मणे चिंता । भार वाहे तुझ्या 
[पं. त्याचे.] माथां ॥३ ॥ 








विषयानुक्रम 


१९०३. आतां बरं जालें । माझे माथांचें निघाळें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ चुकली हे मरमर | भार माथांचे डोंगर ॥ 
9 ॥ नसतां कांहीं जोडी । करिती बहु्ते तडातोडी ॥२॥ जाला झाडापाडा | तुका ह्मणे गेली पीडा ॥३॥ 








१९०४. संचित [दे. त. संचितें.] चि खावें । पुढें कोणाचें न घ्यावें ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां पुरे हे चाकरी । राहों 
बैसोनियां घरीं ॥ % ॥ नाहीं काम हातीं । आराणूक दिवसराती [दे. दिसराती.] ॥ २ ॥ तुका ह्मणे सत्ता | [पं. आतां 
पुरे पराधीनता.] पुरे पराधीन आतां ॥३ ॥ 





१९०५. ज्याचे गांवीं केला वास । त्यासी नसावें उदास ॥१॥॥ ध्रु. ॥तरी च जोडिलें तें [पं. “तें” नाहीं. ] 
भोगे । कांहीं आघात न [पं. लागे.] लगे ॥ ४ ॥ वाढवावी थोरी । [पं. सुखें. त. मुखें ह्मणें तुझें.] मुखें ह्मणे तुझे हरी ॥२ 
॥ तुका ह्मणे हे गोमटी । दासा न [दे. घलावी.] घालावी तुटी ॥३॥ 








१९०६. माझा तुह्मी देवा केला अंगीकार । हें मज साचार कैसें कळे ॥१॥॥ध्रु.॥कां हो कांहीं 
माझ्या नये अनुभवा । विचारितां देवा आहें तैसा ॥ ७ ॥ लौकिकाचा मज लाविसी आभार । शिरोरत्नभार 
दुःखाचा हा ॥२॥ तुका ह्मणे नाहीं पालट अंतरीं | तेथें दिसे हरी ठकाठकी ॥३॥ 





१९०७. तोंडें बोलावें तें तरी वाटे खरें । जीव येरयेरें [पं. येरेयेरें] वंचिजे ना ॥१॥॥ ध्रु. ॥ हें तुह्या 
सांगणें काय उगवूनि । जावें समजोनि पांडुरंगा ॥ ७ ॥ जेवित्याची खूण वाढित्या अंतरीं । प्रीतीनें हें धरी 
चाली तेथें ॥२॥ तुका ह्मणे बहु परीचे आदर । अत्यंत वेव्हारसंपादणी ॥३॥ 








१९०८. न पालटे एक । भोळा भक्‍त चि भाविक ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ येरां [पं. नाश.] नास आहे पुढें । पुण्य 
सरतां उघडे ॥ % ॥ नेणे गर्भवास । एक विष्णूचा चि दास ॥२॥ तुका ह्मणे खरें । नाम विठोबाचे बरें ॥३॥ 


॥ स्वामींनीं पत्र पंढरीनाथास पंढरीस पाठविलें तें अभंग ॥३६॥ 


१९०९. कोणा मुखें ऐसी ऐकेन मी मात । चाल [दे. चाल पंढरिनाथ. “तुज” खोडलें आहे.] तुज पंढरिनाथ 
बोलावितो ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥मग मी न घरीं आस मागील बोभाट । वेगीं धरिन वाट माहेराची ॥ ७ ॥ [वे. निरांजिरें. 
त. निरांजळें.] निरांजलें चित्त [पं. करी.] करिते तळमळ । केधवां देखती मूळ आलें डोळे [पं. डोळां.] ॥२ ॥ तुका 
ह्मणे कडं भाग्याची उजरी । होईल पंढरी देखावया ॥३ ॥ 











१९१०. कां माझा विसर पडिला मायबापा । सांडियेली कृपा कोण्या गुणें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ कैसा 
कंठूनियां राहो संवसार । काय एक धीर देऊं मना ॥ & ॥ नाहीं निरोपाची पावली वारता | [पं.न करावी ते चिंता 
ऐसे कांही .] करावी ते चिंता ऐसी कांहीं ॥२॥ तुका ह्मणे एक वेचूनि वचन । नाहीं समाधान केलें माझे ॥३॥ 








१९११. कांहीं माझे कळों आले गुणदोष | ह्मणऊनि उदास धरिले ऐसें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ नाहीं तरी येथें 
न घडे अनुचित । नाहीं ऐसी रीत तया घरीं ॥ ७ ॥ कळावें तें मना आपुलिया सवें । ठायींचें हें घ्यावें विचारूनि 
॥२॥ तुका ह्मणे मज अव्हेरिलें देवें । माझिया [पं. कर्तव्य बुद्धी चिया.] कर्तव्ये बुद्धीचिया ॥३ ॥ 





विषयानुक्रम 


१९१२. नव्हें धीर कांहीं पाठवूं निरोप । आला तरीं कोप येऊ सुखें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कोपोनियां तरी 
देईल उत्तर । जैसें तैसे पर फिरावूनि ॥ ७ ॥ नाहीं तया तरी काय एक पोर । मज तों माहेर आणीक नाहीं ॥२ 
॥ तुका ह्मणे असे तयामध्ये हित । आपण निवांत असों नये ॥३॥ 





१९१३. आतां पाहों पंथ माहेराची वाट । कामाचा बोभाट पडो सुखें ॥१॥॥ ध्रु. ॥काय करूं आतां न 
[दे. नमगेसें.] गमेसें जालें । बहुत सोसिलें [पं. बहुत.] बहु दिस ॥ ७ ॥ घर लागे पाठी चित्ता उभे वारे । आपुले तें 
झुरे पाहावया ॥२ ॥ तुका ह्मणे जीव गेला तरी [पं. जावो.] जाव । धरिला तो देव भाव सिद्धी [पं.बुद्ध.]॥ ३ ॥ 





१९१४. विनवीजे ऐसें भाग्य नाहीं देवा । पायांश्ीं केशवा सळगी केली ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ धीटपणे पत्र 
लिहिलें आवडी | पार नेणे थोडी मति माझी ॥ & ॥ जेथें देवा तुझा न कळे चि पार | तेर्थे मी पामर काय वाणूं 
॥२॥ जेसे तैसे माझे बोल अंगीकारीं । बोबड्या उत्तरीं गौरवितो ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे विटेवरि जीं पाउलें | तेथें 
म्यां ठेविळें मस्तक हें ॥४॥ 














१९१५. देवांच्या ही देवा गोपिकांच्या पती । उदार हे ख्याती त्रिभुवनीं ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥पातकांच्या रासी 
नासितोसी नामें । जळतील कर्मे महा दोष ॥ & ॥ सर्व सुखें तुझ्या वोळगती पायीं । रिद्धि सिद्धि ठायीं 
मुक्तिचारी ॥ २ ॥ इंद्रासी दुर्लभ पाविजे तें पद । गीत [पं. गीति.] गातां छंद [त. वाहाता.] वातां टाळी ॥३॥ तुका 
ह्मणे जड जीव शक्तिहीन । त्यांचें तूं जीवन पांडुरंगा ॥४॥ 











१९१६. काय जालें नेणों माझिया कपाळा । न देखीजे डोळां मूळ येतां ॥१॥॥ ध्रु. ॥ बहु दिस पाहें 
वचनाची वास | धरिलें उदास पांडुरंगा ॥ ७ ॥ नाहीं निरोपाचे पावलें उत्तर । ऐसें तों उतर निष्ठुर न पाहिजे ॥ 
२ ॥ पडिला विसर किंवा कांहीं धंदा । त्याहूनि गोविंदा जरूरसा ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे आलें वेचाचें सांकडें । देणें 
घेणें पुढें तो ही धाक ॥४॥ 











१९१७. एवढा संकोच तरि कां व्यालासी । आह्मी कोणांपाशीं तोंड वासूं ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥कोण मज पुसे 
सिणलें भागलें । जरी मोकलिलें तुह्मी देवा ॥ ७ ॥ कवणाची [पं. वास.] वाट पाहों कोणीकडे । कोण मज ओढे 
जीवलग ॥ २ ॥ कोण जाणे माझे जीवींचें सांकडें | [पं. उगविलें.] उगवील कोडें संकटाचें ॥३ ॥ तुका ह्मणे तुह्शी 
देखिली निश्चिती [पं. निश्चिती.] । काय [पं. माझी.] माझे चित्तीं पांडुरंगा ॥४ ॥ 











१९१८. देई डोळे भेटी न धरीं संकोच । न घलीं कांहीं वेच तुजवरी ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तुज बुडवावे ऐसा 
कोण धर्म । अहर्निशी नाम घेतां थोडें ॥ ७ ॥ फार थोडें काहीं करूनि पातळ | त्याजमध्यें काळ कडे लावूं ॥ २ 
॥ आहे माझी ते चि सारीन सिदोरी । भार तुजवरी नेदीं माझा ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे आह्यां लेकराची जाती । 
भेटावया खंती वाटतसे ॥४॥ 








१९१९. सीण भाग हरे तेथींच्या निरोपें । देखिलिया रूप उरी नुरे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ इंद्रियांची धांव होईल 
कुंटित | पावेल हें चित्त समाधान ॥ & ॥ माहेर आहेसें लौकिकीं कळावें । निढळ वरवें शोभा नेदी ॥२ ॥ आस 
नाहीं परी [त. “उत्तरी” असें मागून केलें आहे.] उरी वरी वाटे । आपलें तें भेटे आपणासी ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे माझी 
अविट आवडी । खंडण [पं. खंडणा.] तांतडी होऊं नेदीं ॥४॥ 





विषयानुक्रम 





१९२०. धरितों वासना परी नये फळ । प्राप्तीचा तो काळ नाहीं आला ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तळमळी चित्त 
घातलं खापरीं । फुटतसे परी लाहीचिया ॥ ७ ॥ प्रकार ते कांहीं नावडती जीवा । नाहीं पुढें ठावा काळ हातीं 
॥२ ॥ जातों तळा येतों [पं. मागुता लौकरी. दे. “मागुता लौकरी” याचें “मागुताला वरी” केलें आहे.] मागुताला वरी । वोळशाचे 
फेरी सांपडलों ॥३ ॥ तुका ह्मणे बहु करितों विचार । उतरें डोंगर एक चढें ॥४॥ 











१९२१. कां माझे पंढरी न देखती डोळे । काय हें न कळे पाप यांचें ॥१॥॥ध्रु. ॥पाय पंथें कांहे न 
चलती वाट । कोण हें अदृष्ट कर्म बळी ॥ % ॥ कां हें पायांवरी न पडे मस्तक । क्षेम [पं. क्ष] कां हस्तक न 
पवती ॥२॥ कां या इंद्रियांची न पुरे वासना । पवित्र होईना जिव्हा कीर्ती ॥३ ॥ तुका ह्मणे कई जाऊनि 
मोटळें [पं. मोटाळें.] । [पं. पडेना हा.] पडेन हा लोळें महाद्वारी ॥४॥ 





१९२२. काय पोरें जालीं फार । किंवा न साहे करकर ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ह्मणऊनि केली सांडी । घांस 
घेऊं न [पं.न ल्हाये.] ल्हां तोंडी ॥ ७ ॥ करूं कलागती । तुज भांडणें भोंवतीं ॥ २ ॥ तुका ह्मणे टांचें । घरीं [त. 
जालेंसेंवरोचे. अर्थ बरोबर समजत नाहीं सबब पदच्छेद केला नाहीं. ] जालेसेवरोचें ॥ ३॥ 








१९२३. कांहीं चिंतेविण । नाहीं उपजत सीण ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तरी हा पडिला विसर । माझा तुह्या 
जाला भार ॥ & ॥ आली कांहीं तुटी । गेली सुटोनियां गांठी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे घरीं । बहु बैसळे रिणकरी ॥३ 
॥ 


१९२४. निरोपासी वेचे । काय बोलतां फुकाचे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ परी हें [पं. न घेवे.] नेघेवे चि यश । भेओं 
नको सुखी आस ॥ & ॥ सुख समाधानें । कोण पाहे देणे घेणे ॥२॥न लगे निरोपासी मोल । तुका ह्मणे वेचे 
बोल ॥३॥ 


१९२५. जोडीच्या हव्यासें । लागे [पं. धन्याचें.] धनांचें चि पिसे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मग आणीक दुसरें । 
लळोभ्या नावडती पोरें ॥ % ॥ पाहे रुक्याकडे । मग अवघे ओस पडे ॥२॥ तुका ह्मणे देवा | तुला बहुत चि 
हेवा ॥३॥ 





१९२६. मविलें मविती । नेणों रासी पडिल्या किती ॥१॥॥ ध्रु. ॥ परि तूं धाला चि न धासी । आलें 
उभाउभीं घेसी ॥ ७ ॥ अवघ्यां [पं. अवघ्या] अवघा काळ । वाटा [पं. वाहाती.] पाहाती सकळ ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
नाहीं । अराणूक तुज कांहीं ॥३॥ 


१९२७. न बैससी खालीं । [पं. उभा सम चि०.] सम उभा च पाउलीं ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ ऐसे जाले [पं. बहु.] बहुत 
दिस । जालीं युगें अठ्ठाविस ॥ ७ ॥ नाहीं भाग सीण । अराणूक एक क्षण ॥ २ ॥ तुका ह्मणे किती । मापें केलीं 
देती घेती ॥३॥ 





१९२८. जोडी [त. जोडी केली कोणा०] कोणांसाटीं । एवढी करितोसी आटी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जरी हें आह्यां 
नाहीं सुख । रडों पोरें पोटीं भूक ॥ % ॥ करूनि जतन । कोणा देसील हें [पं. "हे" नाही.] धन ॥ २ ॥ आमचे 
तळमळे । [पं. तुमचें.] तुझें होईल वाटोळें ॥३ ॥ घेसील हा श्राप । माझा होऊनियां बाप ॥४ ॥ तुका ह्मणे उरी । 
आतांन ठेवीं यावरी ॥५॥ 





विषयानुक्रम 





१९२९. करूनि चाहाडी । अवघी बुडवीन जोडी ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जरि तूं होऊनि उदास । माझी 
बुडविसी आस ॥ & ॥ येथें न करीं काम । मुखें नेघे तुझें नाम ॥ २ ॥ तुका ह्मणे कुळ | तुझे बुडवीन समूळ ॥ ३ 
॥ 








१९३०. समर्थाचे पोटीं । आह्मी जन्मलो करंटीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ऐसी जाली जगीं कीर्ति । [पं. माझ्या.] 
तुझ्या नामाची फजिती ॥ ७ ॥ येथें नाहीं खाया । न ये कोणी मूळ न्याया ॥ २ ॥ तुका ह्मणे जिणें । आतां खोटें 
जीवपणें ॥३॥ 








१९३१. पुढें तरी चित्ता | काय येईल तें आतां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मज सांगोनिया धाडीं । वाट पाहातों 
वराडी ॥ ७ ॥ कंठीं धरिला प्राण । पायांपाशीं आळें मन ॥ २॥ तुका ह्मणे चिंता | बहु वाटतसे आतां ॥३॥ 





१९३२. कैंचा मज धीर । कोठे बुद्धि माझी स्थिर ॥१॥॥ध्रु. ॥ जें या मनासी आवरूं । आंत [त. आतां.] 
पोटीं वाव धरूं ॥ & ॥ केंची श्रुद्ध मति । भांडवल ऐसें हातीं ॥२॥ तुका ह्मणे अंगा । कोण दज्ञा आली सांगा ॥ 
३॥ 





१९३३. [त. आतां समर्पक.] समर्पक वाणी । नाहीं ऐकिजेसी कानीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [त. आतां पायां पडिलों पायां 
पडिलों ।. देहूच्या प्रतींत याप्रमाणेंच होतें, पण मागून वर छापल्या प्रमाणें केलें आहे.] आतां भावें करूनि साचा । पायां पडिलों 
विठोबाच्या ॥ ७ ॥न कळे उचित । करूं समाधान चित्त ॥२॥ तुका ह्मणे विनंती । विनविली [त. विनविलें.] धरा 
चित्तीं ॥३॥ 








१९३४. येती वारकरी । वाट पाहातों तोंवरी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ घाळूनियां दंडवत । पुसेन निरोपाची मात 
॥ ७ ॥ पत्र हातीं दिलें । [पं. तया तेथें पाठविलें .] जया जेथें पाठविलें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे येती । जाइन सामोरा 
पुढती ॥३॥ 


१९३५. [दे. रुळे.] रुळे महाद्वारी । पायांखालील पायरी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तैसें माझें दंडवत । निरोप [दे. 
सांगा निरोप हा संत.] सांगतील संत ॥ ७ ॥ पडे दंडकाठी । देह भलतीसवा लोटी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे बाळ | लोळे 
न धरितां सांभाळ ॥३ ॥ 





१९३६. तुह्यी संतजनीं । माझी [त. पं. करा.] करावी विनवणी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ काय तुकयाचा अन्याय । 
त्यासी अंतरले पाय ॥ & ॥ भाका बहुतां रीती । [पं. कीव माझी.] माझी कीव काकुलती ॥२ ॥ न देखे पंढरी । 
तुका चरण विटेवरी ॥३॥ 





१९३७. होइल कृपादान । तरी मी येईन धांवोन ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ होती संतांचिया भेटी । आनंदें नाचों 
वाळवंटीं ॥ ७ ॥ रिघेन मातेपुढें । स्तनपान करीन कोडें ॥२॥ तुका ह्मणे ताप | हरती देखोनियां बाप ॥३॥ 














१९३८. परिसोनि उत्तर । जाब देईजे सत्वर ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ जरी तूं होसी कृपावंत । तरि हा बोलावीं 
पतित ॥ & ॥ नाणीं कांहीं मना । करूनि पापाचा उगाणा ॥२ ॥ तुका ह्मणे नाहीं । काय शक्‍ति तुझे पायीं ॥ ३ 
॥ 





विषयानुक्रम 





१९३९. ऐकोनियां कीर्ती । ऐसी वाटतीं विश्रांती ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ माते सुख डोळां पडे । तेथें कोण लाभ 
जोडे ॥ & ॥ [पं. बोलतां एकाचे .] बोलतां ये वाचे । वीट नये जिव्हा नाचे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे धांवे । [त. वासना हे रस०. 
पं. रसना ते रस०.] वासना ते रस घ्यावे ॥३॥ 








१९४०. किती करूं शोक । पुढें वाढे दुःखें दुःख ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां जाणसी तें करीं । माझे कोण मनीं 
धरी ॥ ७ ॥ पुण्य होतें [पं. होती.] गांठी । तरि कां लागती हे आटी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे बळ । माझी राहिली 
तळमळ ॥३॥ 





१९४१. करील आबाळी । माझ्या दांताची कसाळी ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ जासी एखादा मरोन । पाठी लागेल 
हें जन ॥ ७ ॥ घरीं लागे [पं. कळ हे. दे. त. कळहे.] कळह । नाहीं जात तो शीतळ ॥२ ॥ तुका ह्मणे पोरवडे । मज 
येतील रोकडे ॥३॥ 





१९४२. आतां आशीर्वाद । माझा असो सुखें नांद ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ह्मणसी कोणा तरी काळें । आहेतसीं 
माझीं बाळें ॥ ७ ॥ दुरी दूरांतर । तरी घेसी समाचार ॥ २ ॥ नेसी कधीं तरी । तुका ह्मणे लाज [पं. धरी.] हरी ॥ 
३॥ 





१९४३. आतां हे सेवटीं । माझी आइकावी गोष्टी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां द्यावा वचनाचा । जाब [पं. कळेल.] 
कळे तैसा याचा ॥ ७ ॥ आतां करकर । पुढें न करीं उत्तर ॥२॥ तुका ह्मणे ठसा | तुझा आहे [पं. राख.] राखें 
तेसा॥३॥ 





१९४४. बोलिलों तें आतां । कांहीं जाणतां नेणतां ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ क्षमा [पं. करावा.] करावे अन्याय । 
पांडुरंगे माझे माय ॥ ७ ॥ स्तुती निंदा केली । लागे पाहिजे साहिली ॥ २ ॥ तुका ह्मणे लाड | दिला तैसें [पं. 
तैसा.] पुरवा कोड ॥३ ॥ 

॥३६॥ 


१९४५. माहेरिंचा काय येईल निरोप । ह्मणऊनि झोंप नाहीं डोळां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ वाट पाहें आस 
धरूनियां जीवीं । निडळा हे ठेंवी वरी बाहे ॥ % ॥ बोटवरी माप लेखितों दिवस | होतों कासावीस धीर नाहीं 
॥२॥ काय नेणों संतां [पं. पडिला] पडेल विसर । कीं नव्हे सादर मायबाप ॥३ ॥ तुका ह्मणे तेथें होईल दाटणी 
। कोण माझें आणी मना तेर्थे ॥४॥ 








१९४६. परि तो आहे कृपेचा सागर । तोंवरी अंतर पडों नेदी ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ बहुकानदृष्टी [त. आईकं.] 
आइके देखणा । पुरोनियां जना उरलासे ॥ ७ ॥ सांगितल्याविणें जाणे अंतरिंचें । पुरवावें ज्याचें तैसें कोड ॥ 
२ ॥ बहुमुखें कीर्ती आइकिली कानीं । विश्वास ही मनीं आहे [दे. त. माझा.] माझ्या ॥३ ॥ तुका ह्मणे नाहीं जात 
वांयांविण । पाळितो वचन बोलिलों तें ॥४॥ 














१९४७. यावरि न कळे संचित आपुलें । कैसें वोडवलें होइल पुढें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ करील विक्षेप धाडितां 
मुळासी । किंवा धाडा ऐसी तांतडी हे ॥ & ॥ जोंवरी हे डोळां देखें [पं. देखो.] वारकरी । तों हें भरोवरी करी 
चित्त ॥२॥ आस वाढविते [त बुद्धीचा.] बुद्धीचे तरंग | [पं. चित्ताचे ते वेग वावरती.] मनाचे ही वेग वावडती ॥३ ॥ तुका 
ह्मणे तेव्हां होतील निश्चळ । इंद्रियें सकळ निरोपार्ने ॥४॥ 








विषयानुक्रम 


१९४८. होईल निरोप घेतला यावरी । राउळाभीतरीं जाऊनियां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ करूनियां 
दघधिमंगळभोजन । प्रयाण [पं. जकुनसुमुहूर्त.] शकुनसुमुहूर्त ॥ ७ ॥ होतील दाटले सद्गदित कंठीं । भरतें या [पं. 
त्या.] पोटीं वियोगाचें ॥ २ ॥ येरयेरां भेटी क्षेम आलिंगनें । केलीं [दे. समाधान.] समाधानें होतीं संतीं ॥३॥ तुका 
ह्मणे चाळी न साहे मनास । पाहाती कळस [पं. परतोनि.] परपरतों ॥४॥ 








१९४९. ऐसी ते सांडिली होईल पंढरी । येत [दे. येते वारकरी होत वाटे । त. येते वारकरी होते वाटे.] वारकरी होते 
वाटे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ देखिळे सोहळे होती आठवत । चालती ते मात करूनियां ॥ % ॥ केळी आइकिली होईल 
जे कथा । राहिलें तें चित्ता होइल प्रेम ॥ २ ॥ गरुडटके टाळ [दे. त. पं. मृदांग.] मृदंग पताका | सांगती [सांगताती] 
ते एकां एक सुख ॥३ ॥ तुका ह्मणे आतां येती लवलाहीं । आलिंगूनि बाहीं देइन क्षेम ॥४॥ 








१९५०. क्षेम [पं. ० मायबापा पुसेन आधीं ।.] मायबाप पुसेन हें आधीं । [पं. न घालीं.] न घलीं हें मधीं सुख दुःख 
॥१॥॥ध्रु. ॥न करीं तांतडी आपणांपासूनि । आइकेन कानीं सांगती तें ॥ ७ ॥ अंतरींचे संत जाणतील गूज | 
निरोप तो मज सांगतील ॥ २ ॥ पायांवरी डोई ठेवीन आदरें | प्रीतिपडिभरें [पं. आलिंगन.] आळिंगून ॥३॥ तुका 
ह्मणे काया करीन कुरवंडी । ओवाळून सांडीं त्यांवरून ॥४॥ 





१९५१. होइल माझी संतीं भाकिली करुणा । जे त्या नारायणा मनीं बैसे ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ श्ुंगारूनि 
माझीं बोबडीं उत्तरें । होतील विस्तारें सांगितलीं ॥ ७ ॥ क्षेम आहे ऐसें होइल सांगितलें । [पं. होईल.] पाहिजे 
धाडिलें शीघ्र मूळ ॥२ ॥ अवस्था जे माझी ठावी आहे संतां । होइल कृपावंता [पं. निरूपिळी.] निरोपिळी ॥३ ॥ 
तुका ह्मणे सर्वे येईल ["मुळ्हारी” असावें?.] मुऱ्हाळी । किंवा कांहीं उरी राखतील ॥४॥ 





१९५२. दोहींमर्ध्ये एक घडेल विश्वासें । भातुकें सरिसें मूळ तरी ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ करिती निरास [पं. 
निराश.] निःशेष न घडे । [पं. कांहीं तरि चि ओढे०.] कांहीं तरी ओढे चित्त माये ॥ % ॥ लौकिकाची तरी धरितील 
लाज । काय माझ्या काज आचरणें ॥ २ ॥ अथवा कोणाचें घेणें लागे रीण | नाहीं तरी हीनकर्मी [पं. हीन कर्म.] 
कांहीं ॥३॥ व्यालीचिये अंगीं असती वेधना | तुका ह्मणे मना मन [पं. साक्षी.] साक्ष ॥४॥ 


१९५३. बैसतां कोणापें नाहीं समाधान । विवरे हें मन ते चि सोई ॥१॥॥ ध्रु. ॥घडी घडी मज आठवे 
माहेर । न पडे विसर क्षणभरी ॥  ॥ नो [त. पं.न.] बोलावें ऐसा करितों विचार | [पं. पडती विसर प्रसंगीं तो.] प्रसंगीं 
तों फार आठवतें ॥२ ॥ इंद्रियांसी वाहो पडिली ते चाली | होती विसांवली ये चि ठायीं ॥३ ॥ एकसरें सोस 
माहेरासी जावें । तुका ह्मणे [पं. जीव.] जीवें घेतलासे ॥४॥ 





१९५४. नाहीं [त. पं. हाणी. दे. “हानि” असतां मागून “हाति” केलें आहे.] हानि परी न राहावे निसुर | न पडे विसर 
काय करूं ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ पुसाविसी वाटे मात कापडियां । पाठविती न्याया मूळ मज ॥ & ॥आणीक या मना 
नावडे सोहळा | करितें टकळा माहेरींचा ॥२॥ बहु कामे केलें बहु कासावीस | बहु जाले दिस भेटी नाहीं ॥ ३ 
॥ तुका ह्मणे त्याचें न कळे अंतर । अवस्था तों [पं. तेफार होत मज.] फार होते मज ॥४॥ 











१९५५. तोंवरी म्यां त्यास कैसें निषेधावें । जों नाहीं बरवें कळो आळें ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ कोणाचिया मुखें 
तट [पं. तंट] नाहीं मार्गे । वचन वाउगें बोलों नये ॥ ७ ॥ दिसे हानि परी निरास न घडे । हे तंव रोकडे अनुभव 
॥ २ ॥ आपुलिया भोगें होईल उ्लीर । तोंवरी कां धीर केला नाहीं ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे गोड करील सेवट | 
पाहिली ते वाट ठायीं [पं.ठावी.] आहे ॥४॥ 








विषयानुक्रम 


१९५६. माहेरींचें आलें तें मज माहेर । सुखाचे उत्तर करिन त्यासी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पायांवरी माथा 
आळिंगीन बाहीं । घेईन लवलाहीं पायवणी ॥ ७ ॥ सुख समाचार पुसेन सकळ । कैसा पर्वकाळ [पं. पुर्वकाळ.] 
आहे त्यास [त. ऐसा.] ॥ २ ॥ आपुले जीवींचें सुखदुःख भावें । सांगेन अघवें आहे तैसें ॥३ ॥ तुका ह्मणे वीट नेघें 
आवडीचा | बोलिली च वाचा बोळवीन ॥४॥ 

















१९५७. वियोग न घडे सन्निध वसले । अखंड राहिले होय चित्तीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥विसरु न पडे विकल्प 
न घडे । आलें तें आवडे तया पंथें ॥ ७ ॥ कामाचा विसर नाठवे शरीर । रसना मधुर नेणे फिके ॥२॥ 
निरोपासी काज असो अनामिक । निवडितां एक नये मज ॥३ ॥ तुका ह्मणे हित चित्ते ओढियेलं । जेथें तें 
उगले जावें यणें ॥४॥ 








१९५८. आतां माझे सखे येती [दे. त. वारेकरी.] वारकरी । जीवा आस थोरी [पं. लागलीसे.] लागली ते ॥ १ 
॥॥ ध्रु. ॥ सांगतील माझ्या निरोपाची मात । सकळ वृत्तांत माहेरींचा ॥ ७ ॥ काय लाभ जाला काय होतें केणें 
। काय काय कोणें सांटविळें ॥ २ ॥ मागणें तें काय धाडिलें भातुकें । पुसेन तें सुखें आहेतसीं ॥३ ॥ तुका ह्मणे 
काय सांगती ते कानीं । ऐकोनियां मनीं धरुनी राहें ॥४॥ 














१९५९. काय करावें म्यां केळे ते विचार | घडेल साचार काय पाहों ॥१॥॥ ध्रु. ॥ काय मन नाहीं 
धरीत आवडी । [त. परारब्धी. पं. प्रारब्धे.] प्रारब्धीं जोडी ते चि खरी ॥ & ॥ काय म्यां तेथींचें रांधिळें चाखोनि | ते हें 
करी मनीं विवंचना ॥२ ॥ आणीक ही त्यासी बहुत कारण | बहु असे जिणें ओढीचें ही ॥३॥ तुका ह्मणे आह्मां 
बोळविल्यावरी । परती माघारी केली नाहीं ॥४॥ 








१९६०. आह्यां अराणूक संवसारा हातीं । पडिली नव्हती आजिवरी ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पुत्रदाराधन होता 
[पं. होतीं.] मनी धंदा । गोवियेळों [पं. गोवियेळें सदा होतें कामें .] सदा होतों कार्मे ॥ & ॥ वोडवळलें ऐसें दिसतें कपाळ 
। राहिलें सकळ आवरोनि ॥ २ ॥ मागें पुढें कांहीं न दिसे पाहातां । तेथूनियां चिंता उपजली ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे 
वाट पाह्याचें कारण । येथीचिया [पं. तेथींचिया.] हिंणें [त. हीन.] जालें भाग्य ॥४॥ 





१९६१. बहु दिस नाहीं माहेरिंची भेटी । जाली होती तुटी व्यवसायें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आपुल्याला होतों 
गुंतलो व्यासंगें । नाहीं त्या प्रसंगे आठवळें ॥ ७ ॥ तोडिळें [त. तोडितां तुटाते०. दे. तुटातें. पं. तोडिलें तुटतें जोडिलें जडले 
.] तुटते जडती जडले । आहे तें आपुलें आपणापें ॥ २ ॥ [पं. नाही.] बहु निरोपार्चे पावलें उत्तर । जवळी च पर 
एक तें ही ॥३॥ काय जाणों मोह होईल सांडिला । बहु दिस तुटला तुका ह्मणे ॥४॥ 














१९६२. होतीं [पं. नेणें. त. जाली नेणो.] नेणों जालीं कठिणें कठीण | जवळी च मन मनें ग्वाही ॥१॥॥ ध्रु. 
॥ आह्मी होतों सोई सांडिला मारग | घडिलें तें मग तिकून ही ॥ ७ ॥ निश्चितीनें [पं. निश्चितीनें.] होते पुढिलांची 
सांडी । न चाले ते कोंडी मायबापा ॥ २ ॥ आह्यां नाहीं त्यांचा घडिला आठव । त्यांचा बहु जीव विखुरला ॥ ३ 
॥ तुका ह्मणे जालें धर्माचें माहेर । पडिलें अंतर आह्यांकूनि ॥४॥ 








१९६३. आतां करावा कां [पं. “कां” नाहीं.] सोंस वांयांविण । लटिका चि सीण मनासी हा ॥१॥॥ध्रु. ॥ 
असेल तें कळों येईल लौकरी । आतां वारकरी आल्यापाठी ॥ ७ ॥ बहु विलंबाचें सन्निध पातळें । धीराचें 
राहिलें फळ पोटीं ॥२ ॥ चालिले तें ठाव पावेल सेवटीं । पुरलिया तुटी पाउलांची ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे आसे 
लागलासे जीव । ह्मणऊनि कींव भाकीतसें ॥४॥ 








विषयानुक्रम 


॥ १९ | 





१९६४. भागळेंती देवा । माझा नमस्कार घ्यावा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तुह्ली क्षेम कीं सकळ | बाळ अवघे 
गोपाळ ॥ ७ ॥ मारगीं चालतां । श्रमलेती येतां जातां ॥२॥ तुका ह्मणे कांहीं । कृपा आहे माझ्या ठायीं ॥३॥ 


१९६५. घाळूनियां ज्योती । वाट पाहें दिवसराती ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ बहु उताविळ मन । तुमचें व्हावें 
दरुषण ॥ & ॥ आलों बोळवीत | तैसें या चि पंथे चित्त ॥२॥ तुका ह्मणे पेणी । येतां जातां दिवस गणीं ॥३॥ 


१९६६. आजि दिवस धन्य | तुमचें जाळें दरुषण ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सांगा माहेरींची मात । अवघा विस्तारीं 
वृत्तांत ॥ & ॥ आइकतों मन [त. पं. मन.] । करूनि सादर श्रवण ॥२ ॥ तुका ह्मणे नाम । माझा सकळ संभ्रम ॥ 
३॥ 


१९६७. बोलिलीं तीं काय । माझा बाप आणि माय ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसें सांगा जी झडकरी । तुह्मी सखे 
वारकरी ॥ ७ ॥ पत्राचे वचन | काय दिलें फिरावून ॥२ ॥ तुका ह्मणे कांहीं ।॥मना आणिलें कीं नाहीं ॥३॥ 





१९६८. काय पाठविलें । सांगा भातुकें विठ्ठलें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आसे लागळलासे जीव | काय केली माझी 
कींव ॥ ७ ॥ फेडिलें मुडतर | किंवा कांहीं जरजर ॥२ ॥ तुका ह्मणे सांगा । कैसें आर्त पांडुरंगा ॥३॥ 





१९६९. आजिचिया लाभे ब्रह्मांड ठेंगणे । सुखी जालें मन कल्पवेना ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आर्तभूत माझा 
जीव जयांसाटीं । त्यांच्या जाल्या भेटी पायांसवें ॥ & ॥ वाटुली पाहातां सिणले नयन । बहु होतें मन आर्तभूत 
॥ २ ॥ माझ्या निरोपाचे आणिलें उत्तर । होइल समाचार सांगती तो ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे भेटी निवारला [त. 
निरसला. पं. निवाला.] ताप | [दे. त. फळलें.] फळळे संकल्प संत आले ॥४॥ 








१९७०. आजि बरवें जालें । माझें माहेर भेटळें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ डोळां देखिले [पं. देखिला.] सजन । 
निवारला भाग सीण ॥ ७ ॥ धन्य जालों आतां । क्षेम देऊनियां संतां ॥ २ ॥ इच्छेचे पावलों । तुका ह्मणे धन्य 
जालों ॥३॥ 





१९७१. वोरसोनि येती । [पं. वत्स.] वत्सें धेनुवेच्या चित्तीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ माझा [पं. करावा.] कराया 
सांभाळ । वोरसोनियां कृपाळ ॥ ७ ॥ स्नेहें भूक तान । विसरती जाले सीण ॥ २ ॥ तुका ह्मणे कोतुकें । दिलें 
प्रेमाचे भातुकें ॥३॥ 








१९७२. आलें तें आधीं खाईन भातुकें । मग कवतुकें गाईन ओव्या ॥ १ ॥ सांगितला आघीं आइकों 
निरोप । होइल माझा बाप [पं. पुसे तो चि. दे. पुसें तों ते.] पुसे तो तें ॥२ ॥ तुका ह्मणे माझे सखे वारकरी । आले हे 
माहेरीहून आजि ॥३॥ 


१९७३. आमुप जोडल्या सुखाचिया रासी । पार त्या भाग्यासी नाहीं आतां ॥ १ ॥ काय सांगों सुख 


जालें [दे. आलिंगन.] आलिंगनें । निवाली दर्शनें कांति माझी ॥२ ॥ तुका ह्यणे [पं. त्याच्या.] यांच्या उपकारासाटीं । 
नाहीं माझे गांठी कांहीं एक ॥३॥ 


विषयानुक्रम 


१९७४. पवित्र व्हावया घाळीन लोळणी । ठेवीन चरणीं मस्तक हें ॥ १ ॥ जोडोनि हस्तक करीन 
विनवणी । घेइन पायवणी धोवोनियां ॥२ ॥ तुका ह्मणे माझें भांडवल सुचे । संतां हें ठायींचें ठावें आहे ॥३॥ 





[संतांबरोबर पाठविल्या पत्राचे अ० ३६; या पत्राच्या उत्तराच्या मार्गप्रतीक्षेने अ० १९ : व संत परत आले त्यांची भेट झाली ते अभंग ११ ; एकंदर अभंग 
६६.] पत्राचे अभंग समाप्त । ३६ । १९ । ११॥ ६६ ॥ 


१९७५. मना एक करीं | [दे. त. ह्मणे. पं. ह्मणे मी जाईन०.] ह्यर्णे जाईन पंढरी । उभा विटेवरी । तो पाहेन [पं. 
पाहिन.] सांवळा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ करीन [दे. सांगती.] सांगसी तें काम । जरी जपसी हें नाम । नित्य वाचे राम । हरि 
कृष्ण गोविंदा [पं. गोविंद.] ॥ ४ ॥ [पं. लागन.] लागें संतांचिया पायां । कथे उल्हास गावया । आलों मागावया । 
शरण देई उचित ॥२ ॥ नाचें रंगीं [पं. रंग.] वाहें टाळी । होय सादर ते काळीं । तुका ह्मणे मळी । सांडूनियां [पं. 
अंतरिंची.] अंतरी ॥३॥ 








१९७६. न राहे क्षण एक वैकुंठीं । [पं. क्षीरसागरा.] क्षीरसागरीं त्रिपुटी । जाय तेथें [त. जेथें.] दाटी । 
वैष्णवांची धांवोनि ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ भाविक गे माये भोळें [पं. भोळ्या] गुणाचे । आवडे तयाचें नाम घेतां तयासी ॥ 
& ॥ जो नातुडे कवणिये परी । तर्पे दानें व्रते थोरी | [पं. वाचे ह्मणतां हरि०. त. ह्मणता नाचे हरि०.] ह्मणतां वाचे हरि । 
राम कृष्ण गोविंदा [पं. गोविंद.] ॥ २ ॥ चौदा भुवने जया पोटीं । तो राहे भक्‍तांचिये कंठीं । करूनियां साटी । 
चित्त प्रेम दोहींची [पं. राहिची.] ॥३ ॥ जया रूप ना आकार । धरी नाना अवतार । घेतलीं हजार । नांवें ठेवूनि 
आपणां ॥४ ॥ ऐसा भक्तांचा त्र्णी । पाहातां आगमीं पुराणीं । नाहीं तुका ह्मणे ध्यानीं । तो कीर्तनीं नाचतसे ॥ 
५॥ 




















१९७७. स्वल्प वाट [पं. वाटे] चला जाऊं । वाचे गाऊं विठ्ठल ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ तुह्ली आह्मी खेळीमेळीं । 
गदा रोळी आनंदें ॥ ७ ॥ ध्वजा कुंचे गरुडटके । ज्ञुंगार निके करोनि ॥ २ ॥ तुका ह्मणे हें चि नीट । जवळी 
वाट [पं. वाटे वैकुंठ.] वैकुंठा ॥३॥ 








१९७८. आनंदाच्या कोटी । सांटवल्या आह्यां पोटीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ प्रेम [पं. प्रेम.] चालिला प्रवाहो । 
नामओघ लवलाहो ॥ ७ ॥ अखंड खंडेना जीवन । राम कृष्ण नारायण ॥ २ ॥ थडी आहिक्य परत्र । तुका 
ह्मणे सम तीर ॥३॥ 








१९७९. चाहाडाची माता । व्यभिचारीण तत्त्वता ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पाहे संतांचे उणें । छिद्र छळावया सुनें 
॥ ७ ॥ [दे. “जेणो” (जणो ?).] जाणों त्याच्या वाचे । कांहीं सोडिले गाठींचे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे घात । व्हावा ऐसी 
जोडी मात ॥३॥ 





१९८०. सापें ज्यासी खावें । तेणें प्राणासी मुकावें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ काय लाधला दुर्जन । तोंडावरी थुंकी 
जन ॥ ७ ॥ विंचु [दे. हाणें.] हाणी नांगी । अग्न लावी आणिकां अंगीं ॥२॥ तुका ह्मणे जाती । नरका पाउलीं 
चालती ॥३॥ 

॥६॥ 


विषयानुक्रम 


॥ स्वामींनीं स्त्रीस उपदेडा केला ते अभंग ॥ ११ ॥ 


१९८१. पिकल्या [पं. केल्या.] सेताचा आह्यां देतो वांटा । चौधरी गोमटा पांडुरंग ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सत्तर 
टके बाकी उरली मागे तो हा । मागें झडले दाहा आजिवरी ॥ ७ ॥ हांडा भांडीं गुरें दाखवी ऐवज । माजघरीं 
[त. बाज.] बाजे बैसलासे ॥ २ ॥ मज यासी भांडतां जाब नेदी बळें | ह्मणे [पं. एक वेळे.] एका वेळे घ्याल वांटा ॥ ३ 
॥ तुका ह्मणे स्त्रिये काय वो करावें । नेदितां लपावें काय कोठे ॥४॥ 








१९८२. करितां विचार अवघें एक [त. राज.] राज्य । दुजा कोण मज पाठी घाली ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कोण्या 
रीती जावें आह्मी वो पळोनि | मोकळे [त. मोकळा. दे. मोकळ.] अंगणीं मागें पुढें ॥ ७ ॥ काय तें गव्हाणे हिंडावीं वो 
किती । दूत ते लागती [दे. याच.] याचे पाठी ॥ २ ॥ कोठें याची करूं गेलों [दे. केलो.] कुळवाडी । आतां हा न 
सोडी जीवें आह्यां ॥३॥ होऊनि बेबाख [पं.बोख.] येथें चि राहावें । देईल तें खावें तुका ह्मणे ॥४॥ 











१९८३. नागवूनि एकें नागवीं च केलीं । फिरोनियां आलीं नाहीं येथें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ भेणे सुती कोणी न 
घेती पालवीं । करूनियां गोवी निसंतान ॥ ७ ॥ एकें तीं गोविलीं घेऊनि जमान । हांसतीळ जन लोक तयां ॥ 
२ ॥ सरले तयांसी [पं. घालितो.] घाली वैकुंठीं । न सोडी हे साटी जीवें [पं. जाली जिवें.] जाली ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे 
जालों जाणोनि नेणतीं । सांपडलों हातीं याचे आह्यी ॥४॥ 








१९८४. आतां तूं तयास होई वो उदास । आरंभला नास माझ्या जीवा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जरूर हें जालें 
मज [पं. तुज.] कां नावडे । उपास रोकडे येती आतां ॥ ७ ॥ बरें [त. पं. मा.] म्या तुझिया जीवाचे तें काय । व्हावें 
तें [दे. हें. ते.] हें पाहे विचारूनि ॥२॥ तुज मज तुटी नव्हे या विचारें । सहित [पं. लेकरें.] लेंकुरें राहो सुखें ॥३॥ 
तुका ह्मणे तरी तुझा माझा संग | घडेल वियोग कधीं नव्हे ॥४॥ 














१९८५. काय करूं आतां माझिया संचिता । तेणें जीववित्ता साटी केली ॥१॥॥ ध्रु. ॥न ह्मणावें कोणी 
माझें हें करणें । हुकुम तो येणें देवें केला ॥ ७ ॥ करूनि मोकळा सोडिलों भिकारी । पुरविली तरी पाठी माझी 
॥२ ॥ पाणिया भोंपळा जेवावया पानें । लाविलीं वो येणें देवें आह्यां ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे यासी नाहीं वो करुणा । 
आहे नागवणा ठावा मज ॥४॥ 

















१९८६. नको धरूं आस व्हावें या बाळांस । निर्माण तें [पं. त्यांचें त्यांस.] त्यांस त्यांचे आहे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
आपुला [पं. तो.] तूं गळा घेई उगवूनि । चुकवीं जाचणी गर्भवास ॥ ७ ॥ [दे. त. अवेज.] ऐवज देखोनि बांधितील 
गळा । ह्मणोनि निराळा [दे. त. पं. पळतुसें.] पळतसें ॥ २ ॥ देखोनियां त्यांचा अवघड मार । कांपे थरथर जीव 
माझा ॥३ ॥ तुका ह्मणे जरी आहे माझी चाड । तरी करीं वाड चित्त आतां ॥४॥ 








१९८७. भले लोक तुज बहु मानवती । वाढेल या कीर्ति जगामाजी ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ ह्मणे मेलीं गुरें भांडीं 
नेलीं चोरें । नाहींत लेंकुरें जालीं मज ॥ ७ ॥ आस निरमूनि कठिण हें मन । करीं वो समान वज्र तैसें ॥२॥ 
किंचित हें सुख टाकीं वो थुंकोनि । पावसील धनी परमानंद ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे थोर [पं. चुकती वो सत्यास .] चुकती 
सायास । [दे. त. भवबंद पाज्न.] भवबंधपाश तुटोनियां ॥४ ॥ 








१९८८. ऐक हें सुख होईल दोघांसी । सोहळा [पं. सोहळे.] हे क्रषि करिती देव ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
जडितविमानें बैसविती मार्ने । गंधर्वार्चे गाणें नामघोष ॥ ७ ॥ संत महंत सिद्ध येतील सामोरे । सर्वसुखा पुरे 





विषयानुक्रम 


कोड तेर्थे ॥ २ ॥ आलिंगूनि [पं. लोळे.] लोळीं त्यांच्या पायांवरी । जाऊं तेथवरी [पं. मायबाप.] मायबापें ॥३॥ 
तुका ह्मणे तया सुखा वर्णू काय । जेव्हां बापमाय देखें [पं. देखो.] डोळां ॥४ ॥ 


१९८९. देव पाहावया करीं वो सायास । न धरीं हे आस [पं. नाशिवंत.] नाशिवंत ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ दिन [पं. 
सोम शुद्ध.] शुद्ध सोम सकाळीं पातला । द्वादज्ञी घडला पर्वकाळ ॥ ७ ॥ द्विजां पाचारूनि शुद्ध करीं मन | देई वो 
हें दान यथाविध ॥ २ ॥ नको चिंता करूं वस्तरा या पोटाची । माउली आमुची पांडुरंग ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे दुरी 
सांगतों पाल्हाळीं । परी तो जवळी आहे आह्यां ॥४॥ 





१९९०. सुख हें नावडे आह्यां कोणा [पं. कोण्या.] बळें | नेणसी अंधळे [दे. अंधढे.] जालीक्ञी तूं ॥१॥॥ ध्रु. 
॥ भूक तान कैसी राहिली निश्चळ । खुंटले चपळ मन ठायीं ॥ ७ ॥ द्रव्य जीवाहूनि आवडे या जना | आह्यांसी 
पाषाणाहूनि हीन ॥२ ॥ सोइरे सज़न जन आणि वन । अवघे समान काय गुणें ॥३॥ तुका ह्मणे आह्यां जवळी 
च आहे | सुख दुःख [पं. आहे.] साहे पांडुरंग ॥४ ॥ 














१९९१. गुरुकृपे मज बोलविले देवें । होईल हें [पं. ते.] घ्यावें हित कांहीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥सत्य देवें माझा 
केला अंगीकार । आणीक विचार नाहीं [पं. दुजा.] आतां ॥ ७ ॥ होई बळकट घाळूनियां कास | हा चि उपदेश 
तुज आतां ॥२॥ सडा संमार्जन तुळसीवृंदावन । अतीतपूजन ब्राह्मणाचे ॥३ ॥ वैष्णवांची दासी होई सर्वभावें । 
मुखीं नाम घ्यावें विठोबाचें ॥ ४ ॥ पूर्णबोध स््रीभ्रतारसंवाद । धन्य जिहीं वाद आइकिला ॥५ ॥ तुका ह्मणे आहे 
पांडुरंगकथा | तरेल जो चित्ता धरील कोणी ॥६॥ 














॥११ | 


१९९२. खडा रवाळी साकर । जाला नामाचा चि फेर । न दिसे अंतर । गोडी ठायीं निवडितां ॥१॥॥ 
ध्रु. ॥ तुह्ली आह्मी पांडुरंगा । भिन्न ऐसें काय सांगा | [दे. जाळविलें.] चाळविलें जगा । मी हें माझें यासाटीं ॥ 9 ॥ 
पायीं हातीं नाकीं शिरीं । हेम [त. साजे.] राहे अळंकारीं । मुसे आल्यावरी । काय निवडे वेगळें ॥२॥ निजलिया 
लाभ हानी । तों च खरी ते स्वप्नीं । तुका ह्मणे दोन्ही । निवारलीं जागतां ॥३॥ 








१९९३. आह्मी जाणों तुझा भाव । कैंचा भक्‍त कैंचा देव | बीजा नाहीं ठाव । कैंचें फळ शेवटीं ॥१॥॥ 
ध्रु. ॥ संपादिलें बहु रूप । कैंचें पुण्य कैचे पाप । नव्हतो आह्यी आप । आपणासी देखिलें ॥ & ॥ एके ठायीं 
घरिच्याघरीं । न कळतां जाली चोरी । [पं. तेथें चि दुसरी । जाणें०.] तेथें तें चि दुरी । जाणें येणें खुंटले ॥२॥ तुका 
ह्मणे धरूनि हातीं । [पं. उरी.] उर ठेविली मागुती । एकांतीं लोकांतीं । देवभक्तिसोहळा [त. देवभक्त सोहळा.] ॥ ३ 
॥ 











१९९४. कांहीं बोलिलों बोबडें । मायबापा तुह्यांपुढें । सलगी लाडे कोडें । मज क्षमा करावी ॥१॥॥ 
ध्रु. ॥काय जाणावा महिमा । तुमच्या म्यां पुरुषोत्तमा । आवडींने सीमा । सांडविळी मज हातीं ॥ ७ ॥ घडे 
अवज्ञा सख्यत्वें | [त. बापें बाळासी निमावें. दे. “बाळे बापासी न भ्यावें" असें असतां मागून त. प्रमाणें केलें आहे.] बाळे बापासीं न 
भ्यावें । काय म्यां सांगावें । आहे ठावें तुह्यासी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे देवा | प्रेम लोभ न संडावा । पाळिला पाळावा । 
लळा पुढती आगळा ॥३॥ 








१९९५. बहु भितों जाणपणा | आड न यो नारायणा । घेइन प्रेमपान्हा । भक्तिसुख निवाडे ॥१॥॥ ध्रु. 
॥ यासी तुळे ऐसें कांहीं । दुजें त्रिभुवनीं नाहीं । काला भात दहीं । ब्रह्मादिकां दुर्लभ ॥ ७ ॥ निमिषार्ध [त. पं. 





विषयानुक्रम 





निमिष्यार्ध. दे. निमिज्ञा अर्ध.] संतसंगति । वास वैकुंठीं कल्पांती । मोक्षपदें [पं. येती । त्या विश्रांते”-] होती । ते विश्रांति 
बापुडी ॥ २॥ तुका ह्मणे हें चि देई । मीतूंपणा खंड नाहीं । बोलिलों त्या नाहीं ।अभेदाची आवडी ॥३ ॥ 
॥४॥ 





१९९६. देवा आतां ऐसा करीं उपकार । देहाचा [दे. त. देहेचा.] विसर पाडीं मज ॥१॥॥ध्रु. ॥तरीं च 
हा जीव सुख पावे माझा । वरें केज्ञीराजा कळो आलें ॥ & ॥ ठाव देई चित्ता [दे. त. राख.] राखें पायांपाशीं । 
सकळ वृत्तींसी अखंडित ॥ २ ॥ [वे. असे भय आतां लाज०. त. आज्नाभय०.] त्रास भय चिंता लाज काम क्रोध । तोडावा 
संबंध यांचा [पं. मज.] माझा ॥ ३ ॥ मागणें तें एक हें चि आहे आतां । नाम मुखीं [पं. त. संतासंग. (संतां संग?).] 
संतसंग देई ॥४॥ तुका ह्मणे नको वरपंग देवा | [पं. घ्यावी.] घेई माझी सेवा भावशुद्ध ॥५॥ 














१९९७. तुज न करितां काय नव्हे एक | हे तों सकळिक संतवाणी ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ घेई माझा भार करीं 
कडवार । उतरीं हा पार भवसिंधु ॥ ७ ॥ उचित अनुचित पापपुण्यकाला । हा [प. हें.] तों नये मला निवडितां ॥ 
२ ॥ कुंटित राहिली बोलतां बोलतां । पार न पवतां वाणी पुढें ॥३॥ पुसतां ही कोणां न कळे हें गुज । राखे 
आतां लाज पांडुरंगा ॥४ ॥ तुका ह्मणे बहु पाहिलें या जीवें । वर्म जालें जी ठावें नाम तुझे ॥५॥ 











१९९८. मज त्याची भीड नुलंघवे देवा । जो ह्मणे केशवा दास तुझा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥मज आवडती बहु 
तैसे जन । करिती कीर्तन कथा तुझी ॥ ७ ॥ सांडूनियां लाज नाचेन त्यांपुढें। आइकती कोडें नाम तुझें ॥२॥ 
न लगे उपचार होईन भिकारी । वैष्णवांच्या घरीं उष्टावळी ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे जाणों उचित अनुचित । 
विचारूनि हित तें चि करूं ॥४॥ 














१९९९. तुझे पाय माझे राहियेले चित्तीं । ते मज दाविती वर्म देवा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आह्मां अंधां तुझ्या 
पायांचा आधार । जाणसी विचार [दे. त. चाळवितां.] चालवितां ॥ ७ ॥ मन स्छिर ठेले इंद्रियें निश्चळ । हें तों माझें 
बळ नव्हे देवा ॥ २ ॥ पापपुण्य भेद नासिळें तिमिर । त्रिगुण [त. पं. त्रिगुणें.] शरीर सांडियेळें ॥३ ॥ तुका ह्मणे 
तुझा प्रताप हा खरा । मी जाणें दातारा शरणागत ॥४॥ 





२०००. जेथें जातों तेथें [त. « तेथें तुझा च सांगाती.] तूं माझा सांगाती । चालविसी हातीं धरूनियां ॥१॥॥ 
ध्रु. ॥चालों वाटे आह्मी तुझा चि आधार | चाळविसी भार सवें माझा ॥ ७ ॥ बोलों जातां बरळ करिसी तें नीट 
। नेली लाज धीट केलों [पं. केले.] देवा ॥ २ ॥ [दे. अवघे.] अवघे जन मज जाले लोकपाळ । सोइरे सकळ 
प्राणसखे ॥३॥ तुका ह्मणे आतां खेळतों कौतुकें । जालें तुझें सुख अंतर्बाहीं ॥४॥ 











२००१. जालें पीक आह्यां अवघा सुकाळ | घेऊं अवघा काळ प्रेमसुख ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जाली अराणुक 
अवघियांपासून । अवघा गेला सीण भाग आतां ॥ ७ ॥ अवघा जाला आह्यां एक पांडुरंग । आतां नाहीं जग 
माझें तुझें ॥ २ ॥ अवघे चि आह्मी ल्यालों अळंकार । शोभलों हि फार अवघ्यांवरी ॥३ ॥ तुका ह्मणे आह्मी [पं. 
देवाचे. दे. सदेवांचे.] सदैवांचे दास । करणें न लगे आस आणिकांची ॥४॥ 

॥६॥ 


२००२. साधनें आमुचीं आज्ञेचीं धारकें । [पं. प्रधान सेवके.] प्रमाण सेवकें स्वामिसत्ता ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
प्रकाशिलें जग आपुल्या प्रकाशें । रवि कर्मरसें अलिप्त त्या ॥ ७ ॥ [दे. सांगणें ते तें नाहीं..] सांगणें तें नाहीं करणें 





विषयानुक्रम 





आपण । मोलही वचन बाध [पं. जालों.] जालें ॥२॥ तुका ह्मणे आह्यां भांडवल हातीं । येरझारा खाती केवढियें 
॥३॥ 


२००३. शुभ जाल्या दिशा अवघा चि काळ । अशुभ मंगळ मंगळाचे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ हातींचिया दीपें 
दुराविली निशी । न देखिजे कैसी आहे ते ही ॥ & ॥ सुख दुःखाहूनि नाहीं विपरीत । देतील आघात हितफळे 
॥२॥ तुका ह्मणे आतां आह्यांसी हें भलें । अवघे चि जाळे जीव जंत ॥३॥ 











२००४. पाप पुण्य दोन्ही वाहाती मारग । स्वर्गनर्कभोग [पं. यांची खाणी.] यांचीं पेणीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥एका 
आड एक [पं.एका.] न लगे पुसावें । जोविल्या देखावें मार्गे भूक ॥ ७ ॥ राहाटीं पडिलें भरोनियां रितीं । होतील 
मागुतीं येतीं जातीं ॥२॥ तुका ह्मणे आह्मी खेळतियांमधीं । नाहीं केली बुद्धि स्थिर पाहों ॥३॥ 








॥२३॥ 





२००५. हित तें हें एक राम कंठीं राहे । नाठविती [त. पं. नाठवती.] देहभाव [त. देहभाव देही.] देही ॥१॥॥ 
ध्रु. ॥हा चि एक धर्म निज बीजवर्म । हें चि जाळी कर्मे केलीं महा ॥ ७ ॥ चित्त राहे पायीं रूप बैसे डोळां । 
जीवें कळवळा आवडीचा ॥२॥ अखंड न खंडे अभंग न भंगे | तुका ह्मणे गंगे मिळणी सिंधु ॥३॥ 








॥१॥ 


२००६. माझिये जातीचें मज भेटो कोणी । आवडीची धणी फेडावया ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आवडे ज्या हरि 
अंतरापासूनि | ऐसियांचें [त. दे. ऐसियाचे मनीं आर्त माझें.] मनीं आर्त माझे ॥ % ॥ तयालागीं जीव होतो कासावीस । 
पाहातील वास नयन हे ॥ २ ॥ [त. सफळ.] सुफळ हा जन्म होईल तेथून [पं. येथून.] । देतां आलिंगन वैष्णवांसी ॥ 
३॥ तुका ह्मणे तो चि सुदिन सोहळा | गाऊं या गोपाळा धणीवरि॥४॥ 





२००७. आमुचें जीवन हें कथाअमृत । आणिक ही संतसमागम ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सारूं एके ठायीं भोजन 
परवडी । स्वादरसें गोडी पदोपदी ॥ ७ ॥ घालिया ढेंकर येती आनंदाचे । वोसंडळलें वाचे प्रेमसुख ॥ २ ॥ 
पिकलें स्वसप आलिया [दे. घुंमरे.] घुमरी । रासी ते अंबरीं न समाये ॥ ३ ॥ मोजितां तयाचा अंत नाहीं पार । 
खुंटला व्यापार तुका ह्मणे ॥४॥ 











२००८. जोडिलें तें आतां न सरे सारितां । जीव बळी देतां हाता आलें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ संचित सारूनि 
बांधिले धरणें । तुंबिळें जीवन [त. आक्षोप हें. दे. आक्षय हें.] साक्षेपें हें ॥ & ॥ ज्रीत उष्ण तेथें सुखदुःख नाहीं । अंतर 
सबाही एक जालें ॥२ ॥ बीज तो अंकुर [त. आच्छादलें फळ । प्राप्तबीजें मूळ अवघें०.] पत्र शाखा फळें । प्राप्तबीज [पं. 
मूळ.] मुळें अवघें नासे ॥३ ॥ तुका ह्मणे नामीं राहिलीसे गोडी । बीजाच्या [पं. बीजाची.] परवडी होती जाती ॥ ४ 
॥ 











२००९. भक्तिभाव आह्मी बांधिलासे गांठी । [दे. त. साधावितो.] सादावितों हाटीं घ्या रे कोणी ॥१॥॥ 
ध्रु. ॥ सुखाचिया पेंठे घातळा दुकान । मांडियेळे वान रामनाम ॥ ७ ॥ सुखार्चे फुकाचे सकळांचें सार । 
तरावया पार भवसिंधु ॥२ ॥ मागें भाग्यवंत जाळे थोर थोर | तिहीं केला फार हा चि सांटा ॥३ ॥ खोटें कुडे 
तेथें नाहीं घातपात । तुका ह्मणे चित्त शुद्ध करीं ॥४॥ 





विषयानुक्रम 








२०१०. [दे. त. पं. प्रज्ये.] पर्जन्यें पडावें आपुल्या स्वभावें । आपुलाल्या दैवें पिके भूमि ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
बीज तें चि फळ येईल शेवटीं । लाभहानितुटी ज्याची तया ॥ ७ ॥ दीपाचिये अंगीं [दे. “नाहीं” शब्द नाहीं.] नाहीं 
दुजाभाव | [पं. चोर आणि साव सारिखाची ।.] धणी चोर साव सारिखे चि ॥ २ ॥ काठळें ढोंपरा कंकर [पं. करकर तीतरा. 
त. कंकर तित्तरा. दे. ककर तितरा.] तित्तिरा । राजहंसा चारा मुकक्‍्ताफळें ॥३ ॥ तुका ह्मणे येथें आवडी कारण । 
पिकला नारायण जयां तैसा ॥४॥ 





२०११. धीर तो कारण एकविधभाव । पतित्रते [त. नाव्हो.] नाहो सर्वभावे ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥चातक हे जळ 

न पाहाती दृष्टी । वाट पाहे कंठीं प्राण मेघा ॥ ७ ॥ [दे. सूर्यविकाशनी. त. ० विकासनी. पं. विकाशिनी.] सूर्यविकासिनी 

नेघे चंद्रामृत । वाट पाहे अस्तउदयाची ॥ २ ॥ धेनु येऊं नेदी जवळी आणिकां । आपुल्या बाळकाविण वत्सा ॥ 
३ ॥ तुका ह्मणे नेम [पं. प्राणासंवसाटी] प्राणांसर्वेसाटी । [पं. तरि च माझ्या गोष्टी-.] तरी च या गोष्टी विठोबाची ॥४ ॥ 

॥६॥ 














२०१२. [दे. त. रामें.] नामें स्नानसंध्या केळें क्रियाकर्म । त्याचा भवश्रम निवारला ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आणिकें 
दुरावलीं करितां खटपट | [पं. वाउगा.] वाउगे बोभाट वर्माविण ॥ ७ ॥ रामनामी जिहीं धरिला विश्वास । तिहीं 
भवपाठश तोडियेले ॥२॥ तुका ह्मणे केलें कळिकाळ [त. कळिकाळा.] ठेंगर्णे । नामसंकीर्तने भाविकांनीं ॥३॥ 





२०१३. वैष्णवांची कीर्ती गाइली पुराणीं । साही अठरांजणीं चहूं वेदीं ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसे कोणी दावा 
ग्रंथांचे वाचक । [पं. कर्मिष्ठ.] कर्मठ धार्मिक पुण्यशील ॥ ७ ॥ आदिनाथ शंकर नारद [दे. त. पं. मुनेश्वर.] मुनीश्वर । 
शुका ऐसा थोर आणिक नाहीं ॥ २ ॥ तुका ह्मणे मुगुटमणी हे भक्ति । आणीक विश्रांति [वे. अरतिया.] आरतिया 
॥३॥ 








२०१४. बोलिलों जैसें बोलविलें देवें । माझें तुम्हां ठावें जातिकुळ ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥करा क्षमा कांहीं नका 
धरूं कोप । संत मायबाप दीनावरि ॥ ७ ॥ वाचेचा चाळक जाला दावी वर्म [पं. कर्ग.] । उचित ते धर्म मजपुढें ॥ 
२॥ तुका ह्मणे घडे अपराध नेणतां । द्यावा मज आतां ठाव पायीं ॥३॥ 








२०१५. संतांचे घरींचा दास मी कामारी । दारीं [त. परवरी.] परोवरीं लोळतसें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ चरणींचे 
रज लागती अंगांस । तेण बेताळीस उद्धरती ॥ ७ ॥ उच्छिष्ट हें जमा करुनि पत्रावळी । घालीन कवळी 
मुखामाजी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे [त. मज.] मी आणीक विचार ।नेणें हेंचि सार मानीतसें ॥३॥ 





॥४॥ 





२०१६. एक शेरा अन्ना चाड । येर वाउगी बडबड ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कां [पं. काय तृष्णा.] रे तृष्णा वाढविसी । 
बांधवूनि मोहपाशीं ॥ ७ ॥ औट [दे. ओठ.] हात तुझा जागा । येर सिणसी वाउगा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे श्रम | एक 
विसरतां राम ॥३॥ 


२०१७. आलें [पं. भरायेचि. दे. धरायच पेट.] धरायेच पेंठे । पुढें [पं. मागुती.] मागुते न भेटे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ होसी 
फजीती वरपडा । लक्ष चौऱ्यासीचे वेढां ॥ ७ ॥ नाहीं कोणांचा सांगात [पं. सांगत.] । दुःख भोगितां आघात ॥ २ 
॥ एका पाउलाची वाट । कोणां सांगावा बोभाट ॥३ ॥ [पं. जुतिजेसी.] जुंतिजेसी घाणां । नाहीं मारित्या करुणा ॥ 
४॥ तुका ह्मणे हित पाहें । जोंवरि हें हातीं आहे ॥५॥ 








विषयानुक्रम 





२०१८. लाभ जाला बहुतां दिसीं । लाहो करा पुढें नासी । मनुष्यदेहा ऐसी । उत्तमजोडी जोडिली ॥ 
१॥॥ ध्रु. ॥ घेई हरिनाम सादरें । भरा सुखाचीं भांडारे । जालिया व्यापारें । लाहो हेवा जोडीचा ॥ ७ ॥ घेउनि 
माप हातीं । काळ मोवी दिवस राती । चोर लाग घेती । पुढें तैसें पळावे ॥ २ ॥ हित [त. पं. सावकाशरे.] सावकासें । 
ह्मणे करीन तें पिसें । हातीं काय ऐसें । तुका ह्मणे नेणसी ॥३॥ 








॥२३॥ 


२०१९. सुखाचे ओतले । दिसे श्रीमुख चांगलें ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ मनें धरिला [पं. अभिलाष.] अभिळास । 
मिठी घातली पायांस ॥ ७ ॥ होतां दृष्टादृष्टी । ताप गेला उठाउठी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे जाला । लाभे लाभ 
दुणावला ॥३॥ 





२०२०. झरा लागला सुखाचा | ऐसा मापारी कइंचा ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ जो हें माप तोंडे धरी | सळे जाली 
ते आवरी ॥ ७ ॥ जाळले बहु काळ | कोणा नाहीं ऐसें बळ ॥२ ॥ तुका ह्मणे तळ | नाहीं पाहेसा सकळ ॥३॥ 











२०२१. आह्मी बोलों तें तुज कळे । एक दोहीं ठायीं खेळे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ काय परिहाराचें काम । जाणें 
अंतरींचें राम ॥ &% ॥ कळोनियां काय चाड । माझी लोकांसी बडबड ॥ २ ॥ कारण सवें एका । अवघें आहे 
ह्मणे तुका ॥३॥ 





२०२२. उमटे तें ठायीं । तुझे निरोपावें पायीं ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ आह्मी करावें चिंतन । तुझें नामसंकीर्तन ॥ 
9 ॥ भोजन भोजनाच्या काळीं । मागो करूनियां आळी ॥२ ॥ तुका ह्मणे माथां । भार तुझ्या पंढरिनाथा ॥३॥ 


२०२३. केला पण सांडी । ऐसियासी ह्मणती लडी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां पाहा विचारून । समर्थासी 
बोळे कोण ॥ ७ ॥ आपला निवाड । [दे. आपणें.] आपण चि करितां गोड ॥ २ ॥ तुह्मी आह्मी देवा । बोलिला 
बोल सिद्धी न्यावा ॥३ ॥ [त. ऐसें. दे. पं. आसे.] असे धुरे उणें । मागें सरे तुका ह्मणे ॥४॥ 


२०२४. न व्हावें तें जालें | [पं. आह्मां तुह्मांसी.] तुह्मां आह्यांसी लागलें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ आतां हालमाकलमें 
। भांडोनियां काढूं वर्मे ॥ & ॥ पाटोळ्यासवेंसाटी [पं. पाटोळ्यासंवसाटी.] | दिली [पं. रकट्याची.] रगट्याची गांठी ॥ 
२॥ तुका ह्मणे हरी ।| आणूनियां करिन सरी ॥३॥ 


२०२५. पतितमिरासी । ते म्यां धरिला जीवेंसी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां बळिया सांग कोण | ग्वाही तुझें 
माझे मन ॥ ७ ॥ [दे. पावणांचा. त. पावणाचा.] पावनाचा ठसा । दावीं मज तुझा कैसा ॥ २ ॥ [पं. “वाव” नाहीं.] वाव 
तुका ह्मणे जालें । रोख पाहिजे दाविलें ॥३॥ 








२०२६. करितां वेरझारा । उभा न राहासी वेव्हारा ॥१॥॥ ध्रु. ॥ हे तों झोंडाईचे चाळे । काय पोटीं तें 
न कळे ॥ & ॥ [दे. त. आरगुणी.] आरोगुनी मुग । बैसलासी जैसा बग ॥ २ ॥ तुका ह्मणे किती । बुडविलीं 
आळवितीं ॥३॥ 


२०२७. नाहीं देणें घेणें । गोवी [पं. गोंवा केला अभिमानें.] केळी आभिमानें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥आतां कां हो निवडूं 
नेदां । पांडुरंगा येवढा धंदा ॥ ७ ॥ पांचांमधीं जावें । थोड्यासाटीं फजित व्हावें ॥२॥ तुज ऐसीं नाहीं । 








विषयानुक्रम 





पांडुरंगा आह्मी कांहीं ॥३॥ टांकू तो वेव्हार । तुज बहु करकर ॥४ ॥ तुका ह्मणे आतां । निवडूं संतां हें देखतां 
॥५॥ 
॥९॥ 





२०२८. सिचन करितां मूळ । वृक्ष ओलावे [दे. त. पं. वोल्हावे] सकळ ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नको [पं. पृथुकाचे.] 
पृथकाचे भरी । पडो एक मूळ धरीं ॥ & ॥ [पं. पानचोर्‍्याचें तें द्वार .] पाणचोऱ्यारचें दार | वरिल दाटावें तें थोर ॥ २ 
॥ [दे. त. पं. वस्व.] वश जाला राजा । मग आपुल्या त्या प्रजा ॥३ ॥ एक चिंतामणी | फिटे सर्व सुखधणी ॥४॥ 
तुका ह्मणे धांवा । आहे [दे. पंढरिये.] पंढरी विसांवा ॥५॥ 








२०२९. करूं याची कथा नामाचा गजर । आह्यां संवसार काय करी ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ ह्मणवूं हरिचे दास 

लेऊं तीं भूषणें । कांपे तयाभेणे कळिकाळ ॥ ७ ॥ आज्ञा भय लाज आड नये चिंता । ऐसी तया सत्ता समर्थाची 
॥२॥ तुका ह्मणे करूं ऐसियांचा [त. पं. ऐसियाचा.] संग । जेणें नव्हे भंग चिंतनाचा ॥३॥ 

॥२॥ 





२०३०. काय सर्प खातो अन्न । काय ध्यान बगारचें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अंतरींची बुद्धि खोटी । भरलें पोटीं 
वाईट ॥ ७ ॥ काय उंदीर [पं. नाहिंडवी ।] नाहीं धांवीं । राख लावी गाढव ॥ २ ॥ तुका ह्मणे सुसर जळीं । 
काउळीं कां न न्हाती ॥३॥ 





२०३१. मदें मातलें नागवें नाचे । अनुचित वाचे बडबडी ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां शिकवावा कोणासी 
विचार । कर्म तें दुस्तर करवी धीट ॥ & ॥ आलें अंगासी तें बळिवंत गाढें । काय वेड्यापुढें धर्मनीत ॥२॥ 
तुका ह्मणे कळों येईल तो भाव | अंगावरि [दे. त. अंगावरिल.] घाव उमटतां ॥३॥ 











॥२॥ 


२०३२. सोन्याचे पर्वत करवती पाषाण । अवघे रानोरान कल्पतरु ॥१॥॥ ध्रु. ॥ परि या दुर्लभ 
विठोबाचे पाय । तेथे हे उपाय न सरती ॥ & ॥ अमृर्ते सागर [दे. भरवे ती.] भरवती गंगा । ह्मणवेल उगा राहें 
काळा ॥ २ ॥ भूत भविष्य कळों येईल वर्तमान । करवती प्रसन्न रिद्धिसिद्धी ॥३ ॥ स्छान मान कळीं येती 
योगमुद्रा । नेववेल वारा ब्रह्मांडासी ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे मोक्ष राहे [पं. ऐलीकडे.] आळीकडे । इतर बापुडे काय तेथें 
॥५॥ 





॥१॥ 





२०३३. भाविकां हें वर्म सांपडलें निकें । सेविती [दे. त. सेवितु.] कवतुकें घणीवरि ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
इच्छितील तैसा नाचे त्यांचे छंदें । वंदिती तीं [पं. ते पदें सकुमार.] पर्दे सकुमारें ॥ & ॥ विसरले मुक्‍ती 
भक्तिअभिळासें [पं. अभिळाष.] | ओढत सरिसें [दे. त. सुखा.] सुख आलें ॥२॥ तुका ह्मणे नाहीं मागायाची आस । 
पांडुरंग त्यांस विसंबेना ॥३॥ 








२०३४. भक्तां समागमें सर्वभावें हरि । सर्व काम करी न सांगतां [दे. सगतां.] ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सांटवला 
राहे हृदयसंपुष्टी । बाहेर धाकुटी मूर्ति उभा ॥ ७ ॥ मागण्याची वास पाहे मुखाकडे । चिंतिल्या रोकडे मनोरथ 
॥२॥ तुका ह्मणे जीव भाव देवापायीं । ठेवूनि [पं. ठेवूनियां कांही.] ते कांहीं न [दे.मगती.] मागती ॥३॥ 





विषयानुक्रम 





२०३५. प्रेमअमृतें रसना ओळावली । मनाची राहिली वृत्ति पायीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥सकळ ही तेथें वोळलीं 
मंगळें । वृष्टि केली जळें आनंदाच्या ॥ ७ ॥ सकळ इंद्रियें जालीं ब्रह्मरूप । ओतलें स्वसप माजी तया ॥२॥ 
तुका ह्मणे जेथें वसे भक्‍तराव । तेथें नांदे देव संदेह नाहीं ॥३॥ 








॥२३॥ 


२०३६. कासया गुणदोष पाहों आणिकांचे । मज काय त्यांचें उणें असे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ काय पापपुण्य 
पाहों आणिकांचें । मज काय त्यांचें उणें असे ॥ & ॥ नष्टदुष्टपण कवणार्चे वाणू । तयाहून [दे. आनु. पं. अनु.] अणु 
अधिक माझें ॥२॥ कुचर खोटा मज कोण असे आगळा । तो मी पाहों डोळां आपुलिये ॥३॥ तुका ह्मणे मी 
भांडवलें पुरता | [पं. तुज.] तुजसी पंढरिनाथा लावियेळें ॥४॥ 





॥१॥ 


२०३७. काळ जवळि च उभा नेणां । घाली झांपडी खुंटी कानां ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥कैसा हुझ्ार सावध राहीं 

। आपुला तूं अपुलेठायीं ॥ & ॥ काळ जवळिच उभा पाहीं । नेदि कोणासि देऊं कांहीं ॥२॥ काळें पुरविली 

पाठी । वरुषें जालीं तरी साठी ॥३ ॥ काळ भोंवताळा भोंवे । राम येऊं नेदी जिव्हे ॥४॥ तुका ह्मणे काळा । 
कर्म मिळतें [पं. मिळत.] तें जाळा ॥५॥ 

॥१॥ 


२०३८. दुष्ट भूषण सज़ञनार्चे । अलभ्यलाभ पुण्य त्याचें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ धन्य ऐसा परउपकारी । जाय 
नरका आणिकांवारि ॥ ७ ॥ मळ खाये संवदणी । करी आणिकांची उजळणी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे त्याचा । प्रीती 
आदर करा साचा ॥३॥ 


२०३९. साहोनियां टांकीघाये । पाषाण देव चि जाला पाहें ॥१॥॥ ध्रु. ॥तया रीती दृढ मन । करीं 
साधाया कारण ॥ ७ ॥ बाण शास्त्र साहे गोळी । [दे. सुरां. त. पं. बुरा] शूरां ठाव उंच स्थळीं ॥२॥ तुका ह्मणे सती 
| [त. “अगन” असें मागून केले आहे.] अग्न न देखे ज्या रीती ॥३॥ 

॥२॥ 


२०४०. तेणें वेशें माझीं चोरिलीं अंगें | मानावया जग [त. आत्मेपणे. दे. “आत्मैपणे” असतां मागून “आत्मपणें” केलें 
आहे. पं. आपणें.] आत्मपणें । नाहीं चाड भीड संसाराचे कोड । उदासीन सर्व गुणें | भय मोह लज्ञा निरसली शंका 
। अवघियां एक चि [पं. पेणें.] पर्णे । विठ्ठलाच्या पायीं बैसोनि राहिलीं । भागलीं नुटित तेणें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ आतां 
त्यांसीं काय चाळे माझे बळ । जालोंसें दुर्बळ सत्त्वहीन । दग्ध पट दिसे संगति [पं. दुरोनि.] बरवंट । काय त्याचें 
कारण ॥& ॥ आळसें दृष्टी न पाहे आपुलें । एक चि देखिले सर्वरूप । मानामान तेथें खुंटोनि राहिलें । पि्ुन 
[दे. त. पिसुन. पं. पिसुण.] तो कोण बाप । ज्योति ना अंधार अवघा एकंकार । तेथें काय पुण्यपाप । विठ्ठलावांचुनि 
कांहीं च नावडे । वेगळाल्या भावें रूप ॥ २ ॥ बळवडिवार लौकिक वेव्हार । गेळी आज्ञा तृष्णा माया । 
सुखदुःखाची वार्ता नाइके । अंतरलों दुरी तया ॥ मीतूंपणनिष्काम [दे. पं. निओकाम.] होऊनि । राहिलों आपुलिया 
ठायां । तुजविण आतां मज नाहीं कोणी | तुका ह्मणे देवराया ॥३॥ 

॥१॥ 




















२०४१. कथा पुराण [पं. पुराणें] ऐकतां | [दे. “झोंप नाथिलि” असतां मागून “झोपें नाथिलिं” असे केलें आहे. त. झोंपें 
नाथिला.] झोपें नाथिलें तत्त्वता । खाटेवरि पडतां । व्यापी चिंता [पं. तळमळी.] तळमळ ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसी गहन 





विषयानुक्रम 





कर्मगति । काय तयासी रडती । जाले जाणते जो चित्तीं । कांहीं नेघे आपुला ॥ ७ ॥ उदक लावितां न धरे । 
चिंता करी केव्हां सरे । जाऊं नका धीरें | ह्मणे करितां [पं. टवाळ्या.] ढवाळ्या ॥ २ ॥ जवळी गोंचिड क्षीरा । जैसी 
कमळणी दर्दुरा । तुका ह्मणे दुरा । देशत्यागे तयासी ॥३॥ 





२०४२. संदेह बाधक आपआपणणयांतें । रज्ञुसर्पवत भासतसे । भेऊनियां काय देखिले येणें | [त. विण 
घाये कैसें लोळतसें. दे. अमेंच असतां मागून “मारे घार्ये विण लोळतसे” असें केलें आहे. पं. घायें विण कैसें०.] मारें घायेंविण लोळतसे ॥ १ 
॥ ॥ ध्रु. ॥ [दे. आपणें. पं. “आपण उद्धरी” याबद्दल 'आपण चि उद्धरी”. ] आपण चि तारी [दे. आपणें. पं. “आपण उद्धरी” याबद्दल 'आपण 
चि उद्धरी”.] आपण चि मारी । [दे. आपणें. पं. “आपण उद्धरी” याबद्दल 'आपण चि उद्धरी”. ] आपण उद्धरी आपणयां । 
शुकनळिकेन्यायें गुंतलासी काय । विचारूनि पाहें मोकळिया ॥ ७ ॥ पापपुण्य केसे [पं. भाजिले.] भांजिळे अंक 
[दे. त. अख. पं. अंख.] | दडाकाचा एक उरविला । जाणोनियां काय होतीसी नेणता | [त. ज्नून्याचा ठाव नाहीं जाला ।. पं. 
शून्याचा ठाव रिता नाहीं ।.] शून्या ठाव रिता नाहीं नाहीं ॥ २ ॥ दुरा दृष्टी पाहें न्याहाळूनि । मृगजला पाणी न ह्यणें 
चाडा । धांवतां चि फुटे नव्हे [त. सावधान.] समाधान । तुका ह्मणे जाण पावे पीडा ॥३ ॥ 
॥२॥ 








२०४३. कथे उभा अंग [दे राखे.] राखेळ जो कोणी । ऐसा कोण गणी तया पापा ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ येथें तो 
पातकी न येता [त. पं. येता.] च भला । रणीं कुचराळा काय [पं. जालें.] चाळे ॥ ७ ॥ [पं. कथे बैसोनियां आणिक करी चर्चा 
.] कये बैसोनी आणीक चर्चा । धिग त्याची वाचा कुंभपाक ॥ २ ॥ तुका ह्मणे ऐलपैल ते [पं. “ते* नाहीं.] थडीचे । 
बुडतील साच मध्यभागीं ॥३॥ 





२०४४. नावडे ज्या कथा उठोनियां जाती । ते यमा फावती [पं.बर्‍या.] बरे बोजा ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥तो असे 
जवळी गोंचिडाच्या न्याये । देशत्यागें [दे. ठये.] ठाय तया दुरी ॥ ७ ॥ नव्हे भला कोणी नावडे दुसरा । पाहुणा 
किंकरा यमा होय ॥२ ॥ तुका ह्मणे तया करावें तें काई । पाषाण कां नाहीं जळामध्यें ॥३॥ 





२०४५. जवळी नाहीं चित्त । काय मांडियेलें प्रेत ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कैसा पाहे [त. चद्रीदाटी. पं. चद्रीदृष्टी. दे. 
“चद्रिदाष्टी* असतां “चर्मद्रिष्टि” केलें आहे.] चर्मदृष्टि । दीप स्नेहाच्या शेवटीं ॥ ७ ॥ कांतेळेंसें श्वान । [पं. दाही दिश्ञा.] तैसें 
दिशा हिंडे मन ॥२॥ त्याचे कानीं हाणे । कोण बोंब तुका ह्मणे ॥३॥ 








२०४६. दुर्बळा वाणीच्या एक दोनि सिद्धि । सदैवा समाधि विश्वरूपीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ काय त्याचें वांयां 

गेलें ते एक । सदा प्रेमसुख सर्वकाळ ॥&॥ तीर्थ देव दुरी तया भाग्यहीना । विश्व त्या सजना दुमदुमिळें ॥ २ 
॥ तुका ह्मणे एक वाहाती मोळिया । भाग्यें आगळिया घरा येती ॥३॥ 

॥४॥ 


२०४७. परिमळें काष्ठ ताजवां तुळविलें । आणीक नांवांचीं [पं. नावडे चि.] थोडीं । [दे. एक तें कातिबें. पं. एक तें 
कितीची.] एक तीं कांतिवें उभविलीं ढवळारें । एकाचिया कुड मेडी । एक दीनरूप आणिती मोळिया । एक ते 
बांधोनि माडी । अवघियां बाजार एक चि जाला । मांविकलीं आपुल्या पाडीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ गुण तो सार 
रूपमध्यकार । अवगुण तो फार पीडीतसे ॥ & ॥ एक गुणें आगळे असती । अमोल्य नांवांचे खडे । एक समर्थ 
दुर्बळा घरीं । फार मोलाचे थोडे । एक झगझग करिती वाळवंटीं । कोणी न पाहाती तयांकडे । सभाग्य संपन्न 
आपुलाले [पं. परी । मायेक दैत्यवानें यापुढें.] घरीं । मायेक दैन्य बापुडे ॥२ ॥ एक नामें रूपें सारिख्या असती । 
अनेकप्रकार याती । ज्याचिया संचितें [पं. संचिती.] जैसे आलें पुढें । तयाची तैसी [पं. “च” नाही.] च गति । एक 











विषयानुक्रम 





उंचपदीं बैसोनि [दे. त. पं. बेसउनि.] सुखें । दास्य [पं. करविती.] करवी एका हातीं । तुका ह्मणे कां मानिती सुख । 
चुकलिया वांयां स्वंती ॥३॥ 
॥१॥ 


२०४८. नाहीं आह्हां शत्रु [पं. सोइरें.] सासुरें पिशुन [दे. त. पं. पिसुन.] | दाटलें हें घन माहियेर ॥१ ॥॥ ध्रु. 
॥ पाहें तेथें पांडुरंग रखुमाई । सत्यभामा राही जननिया ॥ % ॥ लज्ञा भय कांहीं आह्यां चिंता नाहीं । सर्वसुखें 
पायीं वोळगती ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आह्मी सदैवाचीं बाळे | जालों लडिवाळे सकळांचीं ॥३॥ 














२०४९. गर्भी असतां बाळा । कोण पाळी त्याचा लळा ॥१॥॥ ध्रु. ॥केसा लाघवी सूत्रधारी । कृपाळुवा 
माझा हरी ॥% ॥ सर्प पिलीं वितां चि [पं. “चि” नाही.] खाय । वांचळिया [पं. वांचक्ति.] कोण माय ॥ २ ॥ गगनीं 
लागला कोसेरा [दे. कोसरा.] | कोण पुरवी तेथें चारा ॥३ ॥ पोटीं पाषाणांचे जीव । कवण जीव त्याचा भाव ॥ ४ 
॥ तुका ह्मणे निश्चळ राहें । होईल तें सहज पाहें ॥५॥ 








२०५०. न ह्मणे कवणां सिद्ध साधक गंव्हार । अवघा विश्वंभर वांचूनियां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसें माझे बुद्धि 
काया वाचा मन । लावीं तुझें ध्यान पांडुरंगा ॥ & ॥ गातां प्रेमगुण शंका माझ्या मनीं । नाचतां रंगणीं नाठवावी 
॥२ ॥ देई चरणसेवा भूतांचे भजन । वर्णा अभिमान सांडवूनि ॥ ३ ॥ आश्यापाश माझी तोडीं माया चिंता । 
तुजविण [दे. त. वेथा.] व्यथा नको कांहीं ॥४॥ तुका ह्यणे सर्व [पं. भावे.] भाव तुझे पायीं । राहे ऐसें देई प्रेम देवा ॥ 
५॥ 








२०५१. अग्निमाजी गेलें । अग्नि होऊन तें च [पं. "च" नाहीं.] ठेळें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥काय उरलें तया पण | 
मागील तें नाम गुण ॥& ॥ लोह लागे परिसा अंगीं । तो ही भूषण जाला जगीं ॥२॥ सरिता ओहळा [पं. वोहळ. 
दे. वोहळा.] ओघा । गंगे [पं. मिळोनियां जाल्या गंगा.] मिळोनि जाल्या गंगा ॥ ३ ॥ चंदनाच्या वासें । [पं. तरुवर.] तरु 
चंदन जाले स्पर्श ॥४ ॥ तुका [पं. जवळा. दे. जला.] जडला संतां पायीं । दुजेपणा ठाव नाहीं ॥५॥ 

॥४॥ 


२०५२. ऐशा भाग्यें जालों । तरी धन्य जन्मा आलों ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ रुळें [पं. तळील.] तळीळे पायरी । संत 
पाय देती वरी ॥ ७ ॥ प्रेमामृतपान । होईल चरणरजें स्नान ॥२॥ तुका ह्मणे सुखें । तया हरतील दुःखें ॥३॥ 


२०५३. करितां या सुखा । अंतपार नाहीं लेखा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ माथां पडती संतपाय | सुख कैवल्य तें 
काय ॥७॥ ऐसा लाभ नाहीं । दुजा विचारितां कांहीं ॥२॥ तुका ह्मणे गोड । तेथें पुरे माझे कोड ॥३॥ 
॥२॥ 








२०५४. वेद जया गाती । आह्यां तयाची संगति ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नाम धरियेळें कंठीं । अवघा सांटविला 
पोटीं ॥ & ॥ कंकाराचें बीज । हातीं आमुचे तें निज ॥ २ ॥ तुका ह्मणे बहु मोटें । [पं. आणुरेणुया.] अणुरणियां 
धाकुटें॥३॥ 


२०५६. तू [पं. तुह्ली तरी हो श्रीपति. । दे. मूळांतल्याप्रमाणेंचें होतें तें मागून पं. प्रतीप्रमाणें केलें आहे. ] श्रीयेचा पति । माझी 


बहु हीन [पं. दीन.] याती ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ दोघे असों एके ठायीं । माझा माथा तुझे पायीं ॥ ७ ॥ [पं. माझा दीनपणा फार 
.] माझ्या दीनपणां पार । नाहीं बहु तूं उदार ॥ २ ॥ तुका ह्मणे पांडुरंगा । मी ओहोळ तूं गंगा ॥३॥ 


विषयानुक्रम 





२०५६. मी याचक तूं दाता । काय सत्य पाहों आतां ॥१॥॥ ध्रु. ॥ म्या तों पसरिला हात । करीं 
आपुलें उचित ॥ ७ ॥ आह्मी घ्यावें नाम । तुह्यां समाधान काम ॥ २ ॥ तुका ह्मणे देवराजा । वाद खंडीं तुझा 
माझा ॥३॥ 


२०५७. तुझे पोटीं [दे. ठाव.] वाव । व्हावा ऐसा माझा भाव ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ करीं वासनेसारिखें । प्राण फुटे 
येणें दुःखें ॥७ ॥ अहंकार खोटे | वाटे [दे. श्वापदांची थाटें. पं. श्वापदांची थाटे.] श्वापदांचे थाटे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आई 
। हातीं धरूनि संग देई ॥३॥ 





२०५८. दारीं परोवरी । [पं. कुटि.] कुडीं कवाडीं मी घरीं ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ तुमच्या लागलों पोषणा । अवघे 
ठायीं नारायणा ॥ ७ ॥ नेदीं खाऊं जेवूं । हातींतोंडींचे ही घेऊं ॥ २ ॥ तुका ह्मणे अंगीं । जडलों ठायींचा 
सलगी ॥३॥ 








२०५९. मज कोणी कांहीं करी । उमटे तुमचे अंतरीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ व्याला वाडविलें ह्यूण । मन सुख 
तुज सीण ॥& ॥ माझें पोट धालें । तुझे अंगीं उमटले ॥२॥ तुका ह्मणे खेळें । तेथें [पं. येथें] तुमचिया बळें ॥ ३ 
॥ 





२०६०. जोडोनियां कर । उभा राहिलों समोर ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ हें चि माझें भांडवल । जाणे कारण 
विठ्ठल ॥ ७ ॥ भाकितों करुणा | आतां नुपेक्षावें दीना ॥२॥ तुका ह्मणे डोई । ठेवीं वेळोवेळां पायीं ॥३॥ 





२०६१. आही घ्यावें तुझें नाम । तुझी [पं. असो] आह्यां द्यावें प्रेम ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसें निवडिलें मुळीं । 
संतीं बैसोनि सकळीं ॥ ७ ॥ माझी डोई पायांवरी । तुह्ी न [पं. धरावे.] धरावी दुरी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे केला । 
खंड दोघांचा विठ्ठला ॥३॥ 








२०६२. वारिलें लिगाड | बहुदिसांचें हें जाड ॥१॥॥ध्रु. ॥न बोलावें ऐसें केलें । कांहीं वाउगे तितुळें 
॥ ॥ जाला चौघांचार । गेला खंडोनि वेव्हार ॥२॥ तुका ह्मणे देवा । करीन ते घ्यावी सेवा ॥३॥ 





२०६३. पायरवे अन्न । मग करी क्षीदक्षीण [त. क्षेदक्षीण.]॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसे होती घातपात । लाभे विण 
संगें थीत ॥ ७ ॥ जन्माची जोडी । वाताहात एके घडी ॥२॥ तुका ह्मणे शंका ।॥हित आड या लौकिका ॥३॥ 








२०६४. आह्यां वैष्णवांचा । नेम काया मर्ने वाचा ॥१॥॥ ध्रु. ॥ धीर धरूं जिवासाटीं । येऊं नेदूं लाभा 
तुटी ॥७ ॥ उचित समय । लाज निवारावें भय ॥२॥ तुका ह्मणे कळा । जाणों नेम नाहीं बाळा ॥३॥ 





२०६५. उलंघिली लाज । तेणें सोधियेळें काज ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सुखें नाचे पैलतीरी । गेलों भवाचे 
सागरीं ॥ ॥ नामाची सांगडी । [त. मुखीं] सुखें बांधळी आवडी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे लोकां । उरली वाचा मारीं 
हाका ॥३॥ 








२०६६. बैसलोंसें दारीं । धरणें कोंडोनि भिकारी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां कोठें हालों नेदीं । बरी सांपडली 
[पं. संधी.] संदी ॥४ ॥ किती वेरझारा । मागें घातलिया घरा ॥२ ॥ माझें मज नारायणा | देतां कां रे नये मना ॥ 
३ ॥ भांडावें तें किती । बहु सोसिली फजिती ॥४॥ तुका ह्मणे नाहीं । लाज तुझे अंगीं कांहीं ॥५॥ 





विषयानुक्रम 


२०६७. जालीं द्वारपाळ । तुझें राखिळें सकळ ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नाहीं लागो दिलें अंगा । आड ठाकलों 
मी जगा ॥ ७ ॥ करूनियां नीती । दिल्याप्रमाणें चालती ॥ २ ॥ हातीं दंड काठी । उभा जिवाचिये साटीं ॥३॥ 
बळ बुद्धी युक्‍ती । तुज दिल्या सर्व शक्‍ती ॥४ ॥ तुका ह्मणे खरा । आतां घेईन सुज्ारा ॥५॥ 











२०६८. फळाची तों पोटीं । घडे वियोगें ही भेटी ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ करावें चिंतन । सार तें चि आठवण ॥ 
9 ॥ चित्त चित्ता ग्वाही । उपंचारें चाड नाहीं ॥२॥ तुका ह्मणे देवा । पावे अंतरींची सेवा ॥३॥ 








॥ १५ ॥ 


२०६९. दुर्बळाचें कोण । ऐके घाळूनियां मन । राहिलें कारण | तयावांचूनि काय तें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
कळी आलें अनुभवें । पांडुरंगा माझ्या जीवें । न [पं. नसतां हें ठावें .] संगतां ठावें । पडे चर्या देखोनि ॥ ७ ॥ काम 
क्रोध माझा देहीं । भेदाभेद गेले नाहीं । होतें तेथें कांहीं । तुज कृपा करितां ॥२॥ हें तों नव्हे उचित । नुपेक्षावें 
शरणागत । तुका ह्मणे रीत | तुमची आह्यांन कळे ॥३॥ 











२०७०. आह्मी भाव जाणों देवा । न कळती तुझिया मावा | [पं. गणिकेचा करिशी कुडावा ] गणिकेचा 
कुढावा । पतना न्यावा दडरथ ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ तरी म्यां काय गा करावें । कोण्या रीती तुज पार्ये । न संगतां ठावें 
। तुह्मांविण न पडे ॥ ७ ॥ दोनी [पं. दोही.] फाकलीया वाटा | गोबी केली [वे. केला.] घटापटा । नव्हे धीर फांटा | 
आड राने भरती ॥२॥ तुका ह्मणे [पं. “माझे” नाही.] माझे डोळे । तुझे देखती हे चाळे । आतां येणें वेळे [पं. काळें. त. 
बळें.] | चरण जीवें न सोडीं ॥३॥ 








२०७१. बेरझारीं जाला सीण । बहु केलें खेदक्षीण [दे. क्षीदक्षीण. त. क्षेदक्षीण.] । भांडणासी दिन । आजी 
येथें फावला ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां काय भीड भार । धरूनियां लोकाचार [दे. त. लोकचार.] | बुडवूनि वेव्हार [पं. 
व्यवहार.] | सरोवरी करावी ॥ & ॥ आलें बहुतांच्या मना । कां रे न होसी शाहाणा । मुळींच्या वचना । आह्मी 
जागों आपुल्या ॥ २ ॥ तुका ह्मणे चौघांमधीं । तुज नेलें होतें आधीं । [दे. त. आतां नामधीं ।] आतां नाहीं मधीं । 
उरी कांहीं राहिली ॥३॥ 

॥३॥ 








२०७२. कल्पतरूखालीं । फळें येती मागीतलीं ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ तेथें बैसल्याचा भाव । विचारूनि बोलें 
ठाव ॥ ४ ॥ द्यावें तें उत्तर | येतो प्रतित्याचा [पं. प्रीतीचा चि. त. प्रतीत्वायार्थी.] फेर ॥ २ ॥ तुका ह्मणे मनीं । आपुल्या 
च लाभहानि ॥३॥ 





२०७३. रंगलें या रंगे पालट न घरी । खेवलें अंतरीं पाळटेना ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सावळें निखळ कृष्णनाम 
ठसे । अंगसंगें [पं. अंगसंग.] कैसे शोभा देती ॥७ ॥ पवित्र जालें तें न लिपे विटाळा । नेदी बैसों मळा [दे. त. मला.] 
आडवरी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे काळें केलें तोंड । प्रकाश अभंड देखोनियां ॥३॥ 





२०७४. जगा काळ खाप । आह्मी मायां दिले पाय ॥१॥॥ ध्रु. ॥ नाचों तेथें उभा राहे । जातां व्यंग [त. 
वेगें.] करी साहे ॥ & ॥ हरिच्या गुणें घाला । होता खात चि भुकेला ॥ २ ॥ तुका ह्मणे हळु । जाला कढत 
शीतळु ॥३॥ 





॥२३॥ 


विषयानुक्रम 


२०७५. ब्रह्मरस घेई काढा । जेणें [पं. तेणे.] पीडा वारेळ ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पथ्य नाम विठोबाचें । अणीक 
वाचे न सेवीं ॥ ७ ॥ भवरोगाऐसें जाय । आणीक काय क्षुल्लकें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे नव्हे बाधा । [पं. आणि कदा०.] 
अणीक कदा भूतांची ॥३॥ 











२०७६. अंगे अनुभव जाला मज | संतरजचरणांचा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सुखी जालों या सेवनें । दुःख नेणें 
यावरी ॥ ७ ॥ निर्माल्याचें तुळसीदळ । विष्णुजळ चरणींचें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे [पं. भवसार.] भावसार । करूनि 
फार मिश्रित ॥३॥ 





२०७७. वैद्य एक पंढरिराव । अंतर्भाव तो जाणे ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ रोगाऐश्रा द्याव्या वल्ली । जाणे जाळी 
बाधा ते ॥ ७ ॥ नेदी रुका वेचों मोल । पोहे बोल प्रीतीचे ॥२ ॥ तुका ह्मणे दयावंता । सदा चिंता दीनांची ॥ ३ 
॥ 








२०७८. करितां कोणाचें ही काज | नाहीं लाज देवासी ॥१॥॥ ध्रु. ॥ बरें करावें हें काम | धरिलें नाम 
दीनबंधु ॥ % ॥ करुनि अराणूक पाहे । भलत्या साह्य व्हावपा ॥ २ ॥ बोले तैसी करणी करी । तुका ह्मणे एक 
हरि॥३॥ 





॥४॥ 





२०७९. उभें चंद्रभागे तीरीं । कट धरोनियां करीं । पाउळें गोजिरीं । विटेवरी शोभलीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
त्याचा छंद माझ्या जीवा | काया वाचा मनें हेवा । संचिताचा ठेवा । जोडी हातीं लागली ॥ & ॥ रूप डोळियां 
आवडे । कीर्ति श्रवणीं पवाडे । मस्तक नावडे । [पं. नुगों.] उठों पायांवरोनि ॥ २ ॥ तुका ह्मणे नाम । ज्याचें नासी 
क्रोध काम । हरी भवश्रम । उच्चारितां वाचेसी ॥३॥ 














२०८०. आह्मां हेंचि भांडवल । ह्मणो विठ्ठल विठ्ठल ॥१॥॥ ध्रु. ॥ सुखें तरो भवनदी । [दे. संग.] संगें 
वैष्णवांची मांदी ॥ & ॥ बाखराचें वाण | सांडूं हें जेवू जेवण ॥२॥न लगे वारंवार | तुका ह्मणे वेरझार ॥३॥ 





२०८१. आतां माझ्या भावा । अंतराय नको देवा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आलें भागा तें करितों । तुझे नाम 
उच्चारितों ॥७ ॥ दृढ माझें मन । येथें राखावे बांधोन ॥ २ ॥ तुका ह्मणे वाटे । नको फुटो देऊं फांटे ॥३॥ 
॥३॥ 





२०८२. काय देवापाशी उणें । हिंडे दारोदारीं [पं. सुणें.] सुनें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ करी अक्षरांची आटी । एके 
कवडी च साटीं ॥ & ॥ निंदी कोणां स्तवी । चिंतातुर सदा जीवीं ॥२॥ तुका ह्मणे भांड । जळो जळो त्याचें 
तोंड ॥३॥ 











२०८३. मागणें तें मागो देवा । करूं भक्‍ती त्याची सेवा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ काय उणें तयापाशीं । 
रिद्धिसिद्धी ज्याच्या [पं. त्याच्या.] दासी ॥ ७ ॥ कायावाचामन | करूं देवा [पं. देवासीअर्पण.] हें अर्पण ॥२ ॥ तुका 
ह्मणे विश्वंभर । [पं. त्याच्यानें.] ज्याच्यानें हें चराचर ॥३॥ 


विषयानुक्रम 


२०८४. चित्तीं नाहीं आस । त्याचा पांडुरंग दास ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ असे भक्‍तांचिये घरीं । काम न [दे. 
संगतां.] सांगतां करी ॥ ७ ॥ अनाथाचा बंधु । [पं. अंगी असे.] असे अंगीं हा संबंधु ॥२॥ तुका ह्यणे भावें । देवा सत्ता 
राबवावें ॥३॥ 





२०८५. कर्कशसंगति । दुःख उदंड फजिती ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ नाहीं इह ना परलोक । मजुर दिसे [त. 
जालें.] जैसें रंक ॥ ७ ॥ वचन सेंटावरी [पं. सेटावारी.] | त्याचें ठेवूनि धिक्कारी [दे. त. धिकारी. पं. धीःकारी.] ॥ २ ॥ तुका 
ह्मणे पायीं बेडी । पहिली कपाळीं कुऱ्हाडी ॥३॥ 





॥४॥ 


२०८६. बीज पेरे [पं. परि.] सेतीं । मग गाडेवरी वाहाती ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ वांयां गेलें ऐसें दिसे । लाभ त्याचे 
अंगीं वसे ॥ ७ ॥ पाल्याची जतन । तरि प्रांती येती कण ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आळा । उदक देतां लाभे फळा ॥३ 
॥ 











२०८७. जाणावें तें सार । नाहीं तरी दगा फार ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ डोळे झांकिलळिया रवि | नाहीं ऐसा होय 
जेवीं [पं. जोवो.] ॥ 9. ॥ बहुथोड्या आड । निवारितां लाभें जाड ॥२ ॥ तुका ह्मणे खरें । नेलें हातींचें अंधारे ॥ ३ 
॥ 





२०८८. मुळीं नेणपण । जाला तरी अभिमान ॥१॥॥ ध्रु. ॥ वांयां जावें हें चि खरें । केलें तेणें चि 
प्रकारे ॥७ ॥ अराणूक नाहीं कधीं । जाली तरि भेदबुद्धि ॥२॥ अंतरली नाव | तुका ह्मणे नाहीं ठाव ॥३॥ 
॥३॥ 











२०८९. संवसारसांते [पं. संसारसांते] आळे हो आइका । तुटीचे तें नका केणें भरू ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
लाभाचा हा काळ अवघे विचारा । पारखी ते करा साह्य येथें ॥& ॥ झ्ञुंगारिळें दिसे न कळे अंतर | गोविला [पं. 
गोविचा.] पदर उगवेना ॥२ ॥ तुका ह्मणे खोटें गुंपतां विसारें । हातिचिया खरें हातीं घ्यावें ॥३॥ 





२०९०. सारावीं लिगाडें धरावा सुपंथ । जावें उसंतीत हळूहळू ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पुढें जातियाचे उमटले 
माग । भांबावळें जग आडरानें ॥ ७ ॥ वेचल्याचा पाहे वरावरि झाडा । बळाचा निधडा पुढिलिया ॥२॥ तुका 
ह्मणे जैसी दाखवावी वाणी । ते द्यावी भरोनी शेवट तों ॥३॥ 





२०९१. बुद्धिमंदा [दे. बुद्धिमंद.] शिरीं । भार फजिती पदरीं ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥जाय तेथें अपमान । पावे [दे. त. 
पं. हाणी.] हानि थुंकी जन ॥ ७ ॥ खरियाचा पाड । मागें लावावें लिंगाड ॥ २ ॥ तुका ह्मणे करी । वर्म नेणें 
भरोवरी ॥३॥ 





॥२३॥ 





२०९२. पूर्वजांसी नर्का । जाणें ते एक आइका ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ निंदा करावी चाहाडी । मनीं धरू नि 
आवडी ॥ ७ ॥ मात्रागमना ऐसी । जोडी पातकांची रासी ॥२ ॥ तुका ह्मणे वाट | कुंभपाकाची ते नीट ॥३॥ 








२०९३. देहा [दे. पं. “देहा लावी०* हें कडवें “वेडी ते वेडी०* या ध्रुवपदाच्या पुढे आहे.] लावी वात | पालव घाली जाली 
रात ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ वेडी [दे. वेडी ते वेडी बहुत चि वेडी .] ते वेडी [पं. बुडत.] बहुत च वेडी । चाखतां गोडी चवी नेणे ॥ 





विषयानुक्रम 


£ ॥ कडिये मूल भोंवतें भोये ।मोकलुनि रडे धाये ॥२॥ लेकरं वित्त पुसे जगा । माझा गोहो कोण तो सांगा ॥ 
३ ॥ आपुली शुद्धि जया नाहीं । आणिकांची ते जाणे काई ॥४ ॥ तुका ह्मणे ऐसे जन । नर्का जातां राखे कोण ॥ 
५॥ 





२०९४. आवडीचे दान देतो नारायण । बाहे उभारोन राहिळासे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जें [पं. जया.] जयासी 
रुचे तें करी समोर । सर्वज्ञ उदार मायबाप ॥ ७ ॥ ठायीं पडिलिया तें चि लागे खावें । ठायींचें चि घ्यावें 
विचारूनि ॥ २ ॥ बीज पेरूनियां तें चि घ्यावें फळ । डोरलीस केळ [पं. केळे.] कैंचें लागे ॥३ ॥ तुका ह्मणे देवा 
कांहीं बोल नाहीं । तुझा तूंचि पाहीं शत्रु सखा ॥४॥ 














२०९५. अडचणीचे दार । बाहेर माजी पैस फार ॥१॥॥ ध्रु. ॥काय करावें तें मौन्य । दाही दिशा हिंडे 
मन ॥ ७ ॥ बाहेर [पं. बारीर.] दावी वेश । माजी वासनेचे लेश ॥ २ ॥ नाहीं इंद्रियां दमन | काय मांडिला दुकान 
॥३ ॥ सारविलें निकें । वरि माजी अवर्धे फिके ॥४॥ तुका ह्मणे अंतीं । कांहीं न लगे चि हातीं ॥५॥ 











२०९६. लय लक्षूनियां जालों ह्मणती देव । तो ही नव्हे भाव सत्य जाणा ॥१॥॥ ध्रु. ॥ जालीं बहुश्रुत 
न लगे आतां कांहीं । नको राहूं ते ही निश्चितीरने ॥&॥ तपें दाने [त. काई.] काय मानिसी विश्वास । वीज फळ 
त्यास आहे पुढें ॥२॥ कर्म आचरण यातीचा स्वगुण | विशेष तो गुण काय तेथें ॥३॥ तुका ह्मणे जरी होईल 
निष्काम | तरि च होय राम देखे डोळां ॥४॥ 








॥ ५ ॥ [दे. त. “४” हा अंक आहे, पण तो चुकला असावा. |] 





२०९७. पुरली धांव कडिये घेई । पुढें पायीं न चलवीं ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कृपाळुवे पांडुरंगे । अंगसंगे 
जिवलगे ॥ ७ ॥ अवघी निवारावी भूक । अवघ्या दुःख जन्माचे ॥२ ॥ तुका ह्मणे बोलवेना । लावीं स्तनां 
ईश्वरे [दे. त. पं. विश्वरे.] ॥३ ॥ 








२०९८. जें जें मना वाटे गोड । तें तें कोड पुरविसी ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां तूं चि बाह्यात्कारी । 
अवघ्यापरी जालासी ॥ ७ ॥ नाहीं सायासाचें काम । घेतां नाम आवडी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे सर्वसांगे [पं. सर्वसंगे.] | 
पांडुरंगे दयाळे ॥३॥ 


२०९९. जेथें माझी दृष्टि जाय | तेथें पाय भावीन ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. असें तया समाधानें.] असेन या समाधानें 
। पूजा मनें करीन ॥ ७ ॥ अवघा च अवघे देसी । [दे. सुख घेवविसी संपन्य. । त. अवघ्याविसों सपन्न ] सुखरासी संपन्न ॥ 
२॥ तुका ह्मणे बंधन नाहीं । ऐसें कांहीं ते करूं ॥३ ॥ 





॥३॥ 
२१००. नातुडे जो कवणे परी | उभा केला विटेवरी ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ भला भला पुंडलिका । मानलासी 


जनळलोकां ॥ ७ ॥ कोण्या काळे सुखा । ऐशा [पं. ऐसा.] कोण पावता ॥ २ ॥ अवघा आणिला परिवार । गोपी 
गोपाळांचा भार ॥३ ॥ तुका ह्मणे धन्य जालें । भूमी वैकुंठ आणिलें ॥४॥ 


विषयानुक्रम 


२१०१. अवघे चुकविळे सायास । तप रासी जीवा नास ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जीव देऊनियां बळी । अवघीं 
तारिलीं दुर्बळीं । केला भूमंडळीं । माजी थोर पवाडा ॥ ७ ॥ कांहीं न [त. मग.] मगे याची गती । [त. लुटविती.] 
लुटवितो जगा हातीं ॥२॥ तुका ह्मणे भक्‍तराजा । कोण [पं. पार वर्णी.] वर्णी पार तुझा ॥३॥ 








२१०२. प्रमाण हें त्याच्या बोला । देव भक्‍तांचा अंकिला ॥१॥॥ ध्रु. ॥न पुसतां जातां नये । खालीं 
बैसतां ही भिये ॥ ७ ॥ अवघा त्याचा होत [पं. होय । जीवभाव सहित.] । जीव भावाही सहित ॥ २ ॥ वदे [पं. 
उपचारवाणी.] उपचाराची वाणी | कांहीं माग ह्मणऊनि ॥३ ॥ उदासीनाच्या लागें । तुका ह्मणे धांवे मार्गे ॥४॥ 








२१०३. कांहीं न [पं. मगती.] मागती देवा । त्यांची करूं धांवे सेवा ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ हळूहळू फेडी क्रण | 
होऊंनियां [पं. रूप धरोनिया दीना.] रूपें दीन ॥ % ॥ होऊं न सके वेगळा | क्षण एक त्यां निराळा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
भक्तिभाव । [पं.तो.] हा चि देवाचा ही देव ॥३॥ 





२१०४. जाणे अंतरिंचा भाव | तो चि करितो उपाव ॥१॥॥ ध्रु. ॥न लगे सांगावें मागावें । जीवें भावें 
अनुसरावें । अविनाझ घ्यावें | फळ धीर धरोनि ॥ & ॥ [पं. बाळ.] बाळा न मागतां भोजन | माता घाळी पाचारून 
॥२॥ तुका ह्मणे तरी । एकीं लंघियेळे [पं. लंधियेली.] गिरी ॥३ ॥ 








२१०५. आह्ली नाचों तेणें सुखें । वाऊं टाळी गातों मुखें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ देव कृपेचा कोंवळा | शरणागता 
पाळी लळा ॥ & ॥ आह्मां जाला हा निर्धार | मार्गे तारिळें अपार ॥ २ ॥ तुका ह्मणे संतीं । वर्म दिलें आह्मां 
हातीं ॥३॥ 








२१०६. जालीं निर्भर मानसीं । ह्मणऊनि कळलासी ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तुझे ह्मणविती त्यांस । भय चिंता 

नाहीं आस ॥ & ॥ चुकविसी पाहा । गर्भवासयातना ॥ २ ॥ तुझें जाणोनियां वर्म । कंठीं धरियेळें नाम ॥३॥ 
तुका ह्मणे तेणें [पं. “तेणें” नाहीं.] सुखें । विसरलों [वे. जन्मदुःख.] जन्मदुःखें ॥४॥| 

॥७॥ 


२१०७. नको [दे. दरुष्टसंग. त. दृष्टसंग.] दृष्टसंग । पडे भजनामधीं भंग ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ काय विचार देखिला | 
सांग माझा तो विठ्ठला ॥ & ॥ तुज निषेधितां । मज न [पं. साहबे.] साहे सर्वथा ॥२ ॥ एका माझ्या जीवें । वाद 
करूं कोणासवें ॥३ ॥ तुझे वर्णू गुण | कीं हे राखों दुष्टजन ॥४॥ काय करूं एका । मुखें सांग ह्मणे तुका ॥५॥ 


२१०८. विठ्ठल [त. माझा.] माझी माय । आह्यां [त. सुखे.] सुखा उणें काय ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ घेतों अमृताची 
धनी । प्रेम वोसंडळें स्तनीं ॥ & ॥ क्रीडों वैष्णवांच्या मेळीं । करूं आनंदाच्या जळीं ॥ २ ॥ तुका ह्मणे कृपावंत । 
ठेवीं आह्मांपाशीं चित्त ॥३॥ 








२१०९. भक्तिसुखें जे मातळे । ते कळिकाळा शूर जाळे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ हातीं बाण हरिनामाचे । वीर 
गर्जती विठ्ठलाचे ॥% ॥ महां दोषां आला त्रास | जन्ममरणां केला नाड ॥ २ ॥ सहस्रनामाची आरोळी । एक 
एकाहूनि बळी ॥३ ॥ नाहीं आणिकांचा गुमान । ज्याचें अंकित त्यावांचून ॥ ४ ॥ तुका ह्यणे त्यांच्या घरीं । 
मोक्षसिद्धी या कामारी ॥५॥ 

॥३॥ 


विषयानुक्रम 





२११०. पंधरा दिवसां एक एकादशी । कां रे न करिसी व्रतसार ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ काय तुझा जीव जातो 
एका दिसें । फराळाच्या मिर्से धणी घेसी ॥ ७ ॥ स्वहित कारण मानवेल जन । हरिकथा पूजन वैष्णवांचे ॥२॥ 
थोडे तुज घरीं होती उजगरे | देउळासी कां रे [पं. जातां मरसी.] मरसी जातां ॥३ ॥ तुका ह्मणे कां रे सकुमार 
जालासी । काय जाब देसी यमदूतां ॥४॥ 








२१११. कथा हें भूषण जनामध्यें सार । [पं. उतरळे अपार बहु येणें .] तरले अपार बहुत येणें ॥१॥॥्रु. ॥ 
नीचिये कुळींचा उंचा वंद्य होय । हरीचे जो गाय गुणवाद ॥ ७ ॥ देव त्याची माथां वंदी पायधुळी । दीप झाला 
कुळीं वंज्ञाचिये ॥२ ॥ त्याची निदा करी त्याची कुष्ठ वाणी । मुख संवदणी रजकाची ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे नाहीं 
चोरीचा व्यापार । विठ्ठलाचें सार नाम घ्यावें ॥४॥ 








२११२. टाळघोळ सुख नामाचा गजर । घोषें [दे. त. जेजेकार.] जयजयकार ब्रह्मानंदु ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
गरुडटके दिंडी पताकांचे भार । आनंद अपार ब्रह्मादिकां ॥ & ॥ आनंदें वैष्णव जाती लोटांगणीं । एक 
एकाहूनि भद्रजाति ॥ २ ॥ तेणें सुखें सुटे पाषाणां पाझर । नष्ट खळ नर शुद्ध होती ॥३ ॥ तुका ह्मणे सोपें 
वैकुंठवासी जातां । रामकृष्ण कथा हे ची वाट ॥४॥ 

॥३॥ 

२११३. देखोवेखीं करिती गुरु । नाहीं ठाउका विचारु ॥१॥॥ ध्रु. ॥वर्म तें न पडे ठायीं । 


पांडुरंगाविण कांहीं न ॥ ॥ शिकों कळा शिकीं येती । प्रेम नाहीं कोणां हातीं ॥२॥ तुका हाणे सार । भक्ति 
नेणती गव्हार ॥३॥ 








२११४. भाग्यवंत ह्यणो तयां । शरण गेले पंढरिराया ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तरले तरले हा भरवसा । 
नामधारकांचा ठसा ॥ & ॥ भुक्तिमुक्‍्तीचें तें स्थळ । भोळेभाविकां [त. दे. भाविकनिर्मळ.] निर्मळ ॥ २ ॥ गाइलें 
पुराणीं । तुका ह्मणे वेदवाणी ॥३॥ 





२११५. जेसें चित्त जयावरी । तैसें जवळी तें दुरी ॥१॥॥ध्रु. ॥न लगे द्यावा परिहार । या कोरडें 
उत्तर । असे अभ्यंतर । साक्षभूत जवळी ॥ ७ ॥ अवघे जाणे सूत्रधारी । कोण नाचे कोणे परी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
बुद्धि । [पं. ज्याची तया ते चि सिद्धि .] ज्याची ते च तया सिद्धि ॥३॥ 





२११६. नाहीं पाइतन भूपतीशीं दावा । धिग त्या कर्तव्या आगी लागो ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मुंगियांच्या [पं. 
मुंगीचिया.] मुखा गजाचा आहार । न साहावे भार जाय जीवें ॥२॥ तुका ह्मणे आधीं करावा विचार । श्ूरपणें तीर 
मोकलावा ॥३॥ 








२११७. तिन्ही लोक क्र्णें बांधिले जयानें । सर्वसिद्धि केणें [पं. तया.] तये घरी ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
पंढरीचोहोटां [त. पं. पंढरीचोहटा.] घातला दुकान । मांडियेळे वान आवडीचे ॥ ७ ॥ आषाढी कार्तिकी [त. पं. 
भरियेला.] भरियेळे हाट । इनाम हे पेंठ घेतां [पं. देतां घेता.] देतां ॥ २ ॥ मुक्ति कोणी तेथें हातीं नेघे फुका । 
लुटितील सुखा प्रेमाचिया ॥३ ॥ तुका ह्मणे संतसजञन भाग्याचें । अनंतां ज [पं. जन्माचे.] पीर्चे सांटेकरी ॥४॥ 


२११८. दुःखाचिये साटीं तेथें मिळे सुख । अनाथाची भूक देन्य जाय ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ उदाराचा राणा 
पंढरीस आहे । उभारोनि बाहे पालवितो ॥ & ॥ जाणतियाहूनि नेणत्याची गोडी । आळिंगी आवडी करूनियां 





विषयानुक्रम 





॥२॥ ज्रीण घेऊनियां प्रेम देतो साटी । न विचारी तुटी लाभा कांहीं ॥३ ॥ तुका ह्मणे असों अनाथ दुबळीं । 
आह्यांसी तो पाळी पांडुरंग ॥४॥ 


२११९. आणिक मात माझ्या नावडे जीवासी । काय करूं यासी पांडुरंगा ॥१॥॥ध्रु. ॥मुखा तेंचि 
गोड [पं. श्रवणीं.] श्रवणां आवडी । चित्त मार्झे ओढी तुझे पायीं ॥७ ॥ जये पदीं नाहीं विठ्ठलाचे नाम । मज होती 
श्रम आइकतां ॥ २ ॥ आणिकाचें मज ह्यणवितां लाज । वाटे हें सहज न बोलावें [पं. बोलवे.] ॥३ ॥ तुका ह्मणे 
मज तूं च आवडसी । [दे. त. सर्वभावेंविसीं.] सर्वभावेविसीं पांडुरंगा ॥४ ॥ 








२१२०. कळेल हें तैसें गाईन मी तुज । जनासवें काज [पं. नाही.] काय माझे ॥१॥॥ ध्रु. करीन मी 
स्तुती आपुले आवडी । जेसी माझ्या गोडी वाटे जीवा ॥ & ॥ होऊनी निर्भर नाचेन मी छंदें । आपुल्या आनंदें 
करूनियां ॥२॥ काय करूं कळा युक्‍ती या कुसरी । जाणिवेच्या परी [पं. सकळिक.] सकळिका ॥३ ॥ तुका ह्मणे 
माझे जयासवें काज । भोळा तो सहज पांडुरंग ॥ ४ ॥ 














२१२१. तयासी नेणतीं बहु आवडती । होय जयां चित्तीं एक भाव ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ उपमन्यु धुरु हे [दे. त. 
हें.] काय जाणती । प्रल्हादाच्या चित्तीं नारायण ॥ ७ ॥ [दे. कोळें भिल्ले. त. काळें भिल्लें.] कोळी भिल्ल पशु श्वापर्दे [पं. 
अपार.] अपारें । कृपेच्या सागरें तारियेलीं ॥ २ ॥ [दे. काय तें गोपाळे०. पं. काय ते गोपाळ०.] काय तीं गोपाळें चांगलीं 
शाहाणी । तयां चक्रपाणी जेवी सर्वे ॥३॥ तुका ह्मणे भोळा भाविक हा देव । आह्मी त्याचे पाव धरुनी ठेलों ॥ ४ 
॥ 











२१२२. न लगे पाहावें अबद्ध वांकडें । उच्चारावें कोडें नाम तुझें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [तं. नेणों वेळा नाहीं. पं. नाहीं 
वेळकाळ पंडितांचा०.] नाहीं वेळ नाहीं पंडितांचा धाक | होत कां वाचक वेदवक्ते ॥ ७ ॥ [दे. 'पं. वेदी जें प्रतिपाद्य न कळे 
पाहातां' हें दे. मागून केलें आहे. पूर्वी मूळांतल्याप्रमाणेंच होतें.] पुराणीं ही कोठें न मिळें पाहातां । तेशीं या अनंता ठेवूं नामें ॥ २ 
॥ आपुलिया मना उपजे आनंद । तैसे करूं छंद [दे. कथेकाळी.] कथाकाळीं ॥३ ॥ तुका ह्मणे आह्मी आनंदें चि 
घालों । आनंद चि ल्यालों अळंकार ॥४॥ 








२१२३. दैन्य दुःख आह्यां न येती जवळी । दहन हे होळी होती दोष ॥१॥॥ ध्रु. ॥ सर्व सुखें येती माने 
लोटांगणीं । कोण यांसी आणी दृष्टीपुढे ॥& ॥ आमुची आवडी संतसमागम | आणीक त्या नाम विठोबाचें ॥ २ 
॥ आमचें मागणें मागो त्याची सेवा । मोक्षाची निर्दैवा कोणा चाढ ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे पोटीं सांटविला देव । [त. 
नुन्य तो हा भाव. पं. नुन्य तो ही भाव. दे. नुन्य तो भाव.] न्यून तो हा भाव कोण आह्यां ॥४॥ 





२१२४. काळतोंडा सुना । भलते चोरुनि करी जना ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ धिग त्याचें साधुपण । विटाळुनि वर्ते 
मन ॥ 9 ॥ मंत्र ऐसे घोकी । वश व्हावें जेणें लोकीं ॥२॥ तुका ह्मणे थीत | नागवला नव्हे हित ॥३॥ 











२१२५. विठ्ठल मुक्तिदाता । नव्हे मरो हें बोलता ॥१॥॥ ध्रु. ॥मज न साहारवें कानीं । विष उत्तर लागे 
मनीं ॥ ७ ॥ हरीकथेतें धिक्कारी [दे. त. धीकारी. पं. धीःकारी.] | शत्रु माझा तो वैरी ॥२॥ सुना काळतोंडा। जो या 
देवा ह्मणे धोंडा ॥३ ॥ अहं ह्यणे ब्रह्म । नेणे [पं. भक्तिभाव वर्ग.] भक्‍तीचें तें वर्म ॥४ ॥ तुका ह्मणे क्षण । [त. तयाचें 
कोण दर्षण।.] नको तयाचें दर्षण ॥५॥ 


विषयानुक्रम 





२१२६. यमपुरी त्यांणीं वसविली जाणा | उच्छेद भजना विधी केला ॥१ ॥ ॥ ध्रु. अवघड कोणी न 
करी सांगतां । सुलभ बहुतां गोड वाटे ॥ ७ ॥ काय ते नेणते होते मागें त्र्षी । आधार लोकांसी ग्रंथ केळे ॥२ 
॥ द्रव्य दारा कोणें स्थापियेळें धन । पिंडाचे पाळण विषयभोग ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे दोहीं ठायीं हा फजित । पावे 
यमदूतजना हातीं ॥४॥ 








२१२७. न कळतां कोणीं मोडियेलें व्रत । तया प्रायश्चित्त चाले कांहीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जाणतियां वज्रलेप 
जाले थोर । तयांस अघोर कुंभपाक ॥ ७ ॥ आतां जरी कोणी नाइके सांगतां । तया शिकवितां तेंचि पाप ॥२ 
॥ काय करूं मज देवें बोलविलें । मार्झे खोळंबलें काय होतें ॥३॥ तुका ह्मणे जना पाहा विचारूनी । सुख वाटे 
मनीं तेंचि करा ॥४॥ 











२१२८. वाचे विठ्ठल नाहीं । तो चि प्रेतरूप पाहीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ धिग त्याचें ज्यालेपण । भार न साहे 
मेदिन ॥७ ॥ न बैसे कीर्तनीं । गुण नाइके जो कानीं ॥२ ॥ जातां कांटाळे देउळा [पं. राउळा.] | तो चि सुना 
मुखकाळा ॥ ३ ॥ हरिभक्तीविण । [पं. जळो त्याचें.] त्याचें जळो शाहाणपण ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे तेणें । वंशा 
आणियेलें उणें ॥५॥ 


२१२९. [पं. वारिलीं.] तारिलीं [*बहुत” हें यमकास जुळते; पण कोणत्याही प्रतींत तसें आढळत नाहीं.] बहुतें चुकवूनि 
घात । नाम हें अमृत स्वीकारितां ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ नेणतां सायास शुद्ध आचरण । यातीकुळहीन नामासाटीं ॥ ७ 
॥ जन्म नांवे [पं. नाम.] धरी भक्‍तीच्या पाळणा । आकार कारणा या च साटीं ॥२॥ असुरीं दाटली पाप होतां 
फार । मग फेडी भार पृथिवीचा ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे देव भक्‍तपण सार । [पं. कोतुकें वेव्हार.] कवतुकवेव्हार 
तयासाटीं ॥४॥ 


२१३०. याचिया आधारें राहिली निश्चित । ठेवूनियां चित्त पायीं सुखें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ माझें सुखदुःख 
जाणे हित फार । घातलासे भार पांडुरंगा ॥ & ॥ कृपेचीं पोसणीं ठायींचीं अंखिलीं । ह्मणऊनि लागली यास 
चिंता ॥२॥ मन राखे हातीं घेउनियां काठी । इंद्रियें [पं. थापटी.] तापटीं फांको नेदी ॥३ ॥ तुका ह्मणे यासी 
अवघड नाहीं । शरणागत कांहीं रक्षावया ॥४॥ 





२१३१. उभाउभी फळ | अंगीं मंत्राचे या बळ ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ ह्मणा विठ्ठल विठ्ठल । गोड आणि स्वल्प 
बोल ॥ ७ ॥ कळिकाळाची बाधा । नव्हे उच्चारितां [पं. कदा.] सदा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे रोग । वारे भवाऐसा भोग ॥ 
३॥ 





२१३२. जैसा [पं. पाहोनियां दे. मागून 'जैसा' खोडून 'पाहोनी' केले आहे.] अधिकार । तैसें बोळावें उत्तर ॥१ ॥ ॥ ध्रु. 
॥ काय वाउगी घसघस । आह्ली विठोबाचे दास ॥ ७ ॥ आह्मी जाणों एका देवा | जैसी तैसी करूं सेवा ॥२॥ 
तुका ह्मणे भावें । माझें पुढें पडेल ठावें ॥३॥ 


२१३३. न [दे. त. पं. वजातां] वजतां घरा । आह्मी कोणाच्या दातारा ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ कां हे छळूं येती लोक 
। दाट बळें चि कंटक ॥ ७ ॥ नाहीं आह्मी खात । कांहीं कोणाचें लागत ॥२ ॥ कळे तैसी सेवा । तुका ह्मणे 
करूं देवा ॥३॥ 





विषयानुक्रम 





२१३४. मोहरोनी चित्ता ।आणूं हळू चि वरि हिता॥१ ॥॥ध्रु. ॥तों हे पडती आघात । खोडी काढिती 
पंडित ॥॥ संवसारा भेणें । कांहीं उसंती तों पेणें ॥२ ॥ एखादिया भावें । तुका ह्मणे जवळी यावें ॥३॥ 





२१३५. काय जाणों वेद । आह्मी [पं. आगमींचे.] आगमाचे भेद ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ एक रूप तुझें मनीं । धरूनि 
राहिलों चिंतनीं ॥ ॥ कोठें अधिकार | नाहीं रानट विचार ॥२ ॥ तुका ह्मणे दीना । नुपेक्षावे नारायणा ॥३॥ 





२१३६. धर्माचे पाळण । करणें [पं. पाषांडा.] पाषांड खंडण ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ हें चि आह्यां करणें काम । बीज 
वाढवावें नाम ॥ 9 ॥ तीक्षण [पं. उत्तर.] उत्तरें । हातीं घेउनि बाण फिरें ॥२॥ नाहीं भीड भार | तुका ह्मणे साना 
थोर ॥३॥ 


२१३७. निवडावे खडे । तरी दळण [पं. दळणा वोज धडे .] वोजें घडे ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ नाहीं तरि नासोनि 
जाय | कारण आळस उरे हाय ॥& ॥ निवडावें तन | सेतीं करावें रावण ॥२ ॥ तुका ह्मणे नीत । न विचारितां 
नव्हे हित ॥३॥ 





२१३८. दुर्जनाचा मान । सुखें करावा खंडण ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ लात हाणोनियां वारी । गुंड वाट शुद्ध 
करी ॥%॥ बहुतां पीडी खळ | त्याचा धरावा विटाळ ॥२ ॥ तुका ह्मणे नखें । काढुनि टाकिजेती सुखें ॥३॥ 








२१३९. नका धरूं कोणी । राग वचनाचा मनीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ येथें बहुतांचे हित । शुद्ध करोनि राखा 
चित्त ॥७ ॥ नाहीं केली निदा । आह्मीं [दे. त. पं. दुसिलेंसे.] दूषिळेंसे भेदा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे मज । येणें विण काय 
काज॥३॥ 


२१४०. कांहीं जडभारी । पडतां ते [दे. त. अवश्वरी.] अवसरीं ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ तुज आठवावे पाय ॥ आह्लीं 
मोकळूनि धाय ॥७॥ तान पीडी भूक । ज्ञीत उष्ण वाटे दुःख ॥२॥ तुका ह्मणे लाड | तेथें पुरे माझें कोड ॥ ३ 
॥ 





२१४१. होउनि कृपाळ । भार घेतला सकळ ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ तूं चि चालविसी मार्झे । भार सकळ ही 
ओझें ॥७॥ देह तुझ्या पायीं । ठेवुनि झालों उतराई ॥२ ॥ कायावाचामनें । तुका ह्मणे दुजें नेणें ॥३॥ 








२१४२. आतां होई माझे बुद्धीचा जनिता । अवरावें चित्ता पांडुरंगा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ येथूनियां कोठें न वजे 
बाहेरी । ऐसें मज धरीं सत्ताबळें ॥ ७ ॥ अनावर गुण बहुतां जातींचे । न बोलावें वाचे ऐसें करीं ॥२॥ तुका 
ह्मणे हित कोणिये जातीचें । तुज ठावें साचें मायबापा ॥३ ॥ 





२१४३. नित्य [पं. सत्य मनासी. दे. नित्य मनासी.] या मनासी करितों विचार । तों हे अनावर विषयलोभी ॥१ 
॥॥ ध्रु. ॥ आतां मज राखें आपुलिया बळें । न देखें हें [पं. “हे” नाही.] जाळे उगवतां ॥ & ॥ सांपडलों [त. सांपडला.] 
गळीं नाहीं त्याची सत्ता । उगळी मागुता घेतला तो ॥ २ ॥ तुका ह्मणे मी तों अज्ञान चि आहें । परि तुझी पाहें 
वास देवा ॥३॥ 








विषयानुक्रम 





२१४४. दुर्बळाचे हातीं सांपडलें धन । करितां जतन नये त्यासी ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तैसी परी मज झाली 
नारायणा । योगक्षेम जाणां तुह्मी आतां ॥ ७ ॥ खातां लेतां नये मिरवितां वरि । राजा दंड करी [पं. जनाराग.] 
जनराग ॥२॥ तुका ह्मणे मग तळमळ उरे | देखिले तें झुरे पाहावया ॥३॥ 








२१४५. मागें जैसा होता माझे अंगीं भाव । तैसा एका ठाव नाहीं आतां ॥१॥॥ ध्रु. ॥ ऐसें गोही माझें 
मन मजपाशी । तुटी मुदलेंसी दिसे पुढें ॥ ७ ॥ पुढिलांचे मना आणि गुणदोष । पूज्य आपणांस करावया ॥२॥ 
तुका ह्मणे जाली कोंबड्याची परी । पुढें चि उकरी ळाभनेणें ॥३॥ 


२१४६. किती तुजपाशी देऊं [पं. परिहर.] परिहार । जाणसी अंतर पांडुरंगा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां माझें 
[पं. आतां माझे हातीं देई माझें हित.] माझे हातीं देई हिंत । करीं माझें चित्त समाधान ॥७॥ राग आला तरी कापूं नये 
मान । बाळा मायेविण कोण दुजे ॥२॥ तुका ह्मणे ऐसा होईल लौकिक । मागे बाळ भीक समर्थर्चि ॥३॥ 








२१४७. लाज वाटे पुढें तोंड दाखवितां । परि जाऊं आतां कोणापाशीं ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ चुकलिया काम 
मागतों मुशारा । लाज फजितखोरा नाहीं मज ॥ ७ ॥ पाय सोडूनियां [दे. सांडूनिया] फिरतों बासर । स्वामिसेवे 
चोर होऊनियां ॥२॥ तुका ह्मणे मज पाहिजे दंडिलें । पुढें हें घडलें न पाहिजे ॥३॥ 








२१४८. पुढिलिया सुखें निंब देतां भळे । बहुत वारळें होय दुःख ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ हें तों वर्म असे 
माउलीचे हातीं । हाणी मारी प्रीती हितासाठीं ॥ ७ ॥ खेळतां विसरे भूक तान घर । धरूनियां कर आणी [पं. 
बळ.] बळें ॥२॥ तुका ह्मणे [पं. पोळी.] पाळी तोंडींचिया घांसें । उदार सर्वस्वें सर्वकाळ ॥३॥ 


२१४९. आतां गुण दोष काय विचारिसी । मी तों आहे रासी पातकांची ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पतितपावनासवें 
समागम । अपुलाला धर्म चालवीजे ॥ ७ ॥ [पं. घणें घायी भेटी लोखंडा परीसा .] घनघायें भेटी लोखंडपरिसा । तरी 
अनारिसा न पालटे ॥२॥ तुका ह्मणे माती कोण पुसे फुका । कस्तुरीच्या तुका समागमे ॥३॥ 











२१५०. कृपावंता दुजे नाहीं तुह्यां पोटीं । लाडें बोलें [पं. गोष्टी.] गोठी सुख मातें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ घेउनि 
भातुके लागसील पाठी | लाविसील ओटठीं ब्रह्मरस ॥ ७ ॥ आपुलिये पांख घालिसी पाखर । उदार मजवर 
कृपाळू तूं ॥२॥ तुका ह्मणे आह्यांकारणें गोविंदा । वागविसी [पं.कदा.] गदा सुदर्शन ॥३॥ 











२१५१. पाळिलों पोसिलों जन्मजन्मांतरीं । वागविलों करीं धरोनियां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां काय माझा 
घडेल अव्हेर । मागें बहु दूर वागविलें ॥ ७ ॥ नेदी [प. अर्गी वारा.] वारा अंगीं लागों आघाताचा । घेतला ठायींचा 
भार माथां ॥२ ॥ तुका ह्मणे बोळ करितीं आवडी । अविट ते चि [पं. “चि” नाही.] गोडी अंतरींची ॥३ ॥ 








२१५२. पांडुरंगा कांहीं आइकावी मात । न करावें मुक्त आतां मज ॥१॥॥ ध्रु. ॥ जन्मांतरें मज ऐसीं 
[दे. तैसीं.] देई देवा । जेणें चरणसेवा घडे तुझी ॥ & ॥ वाखाणीन कीर्ती आपुलिया मुखें । नाचेन मी सुखें 
तुजपुढें ॥२॥ करूनि कामारी दास दीनाहुनी । [पं. आपलें.] आपुला अंगणीं ठाव मज ॥३ ॥ तुका ह्मणे आह्मी 
मृत्युलोकी भळें । तुझे चि अंकिले [दे. त. अंखिले.] पांडुरंगा ॥४॥ 














२१५३. माझे अंतरींचें तो चि जाणे एक । वैकुंठनायक पांडुरंग ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जीव भाव त्याचे 
ठेवियेला पायीं । मज चिंता नाहीं कवणेविज्ीं ॥ % ॥ सुखसमारंभें संतसमागमें । गाऊं वाचे नाम विठोबाचें ॥२ 


विषयानुक्रम 





॥ गातां पुण्य होय आइकतां लाभ । संसारबंद तुटतील ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे जीव तयासी विकिला | आणीक 
विठ्ठालाविण नेणें ॥४॥ 


२१५४. कथा दुःख हरी कथा मुक्‍त करी । कथा या [दे. त. याचि.] चि बरी विठोबाची ॥१॥॥ध्रु. ॥ 
कथा पाप नासी उद्धरिले दोषी । समाधि कथेसी मूढजना ॥ ७ ॥ कथा तप ध्यान कथा अनुष्ठान । अमृत हे 
पान हरिकथा ॥ २ ॥ कथा मंत्रजप कथा हरी ताप । कथाकाळीं [पं. कळि कांपे कळिकाळासी.] कांप कळिकाळासी ॥ 
३॥ तुका ह्मणे कथा देवाचें हीं [पं. हे.] ध्यान । समाधि लागोन उभा तेथें [पं. कथे.] ॥४ ॥ 





॥ १२३ ॥ 


२१५५. काय ऐसा सांगा । धर्म मज पांडुरंगा ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ तुझे पायीं पावे ऐसा । जेणें उगवे हा फांसा 
॥%॥ करीं कृपादान । तैसें बोलवीं वचन ॥२ ॥ तुका ह्मणे देवा । माझे हृदय वसवा ॥३॥ 





२१५६. भला ह्मणे जन । परि नाहीं समाधान ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ माझें तळमळी चित्त । अंतरलें दिसे हित ॥ 
£ ॥ कृपेचा आधार | नाहीं दंभ जाला भार [पं. फार.] ॥ २ ॥ तुका ह्मणे [त. पं. रूपें.] कृपे । अंतराय कोण्या पार्पे ॥ 
३॥ 





२१५७. [पं. शिकलों ते बोल । बोल तैसी.०] शिकविले बोल । बोळे तैसी नाहीं ओळ ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां देवा 
संदेह नाहीं । वांयां गेलों यासी कांहीं ॥७ ॥ एकांताचा वास | नाहीं संकल्पाचा नास ॥ २ ॥ बुद्धि नाहीं स्थिर । 
तुका ह्मणे हाब्दा धीर ॥३॥ 








२१५८. उचिताचा दाता । कृपावंत तू अनंता ॥१॥॥ ध्रु. ॥कां रेन घलिसी धांव । तुझें [पं. उच्चारितों.] 
उच्चारितां नांव ॥ ७ ॥ काय बळयुक्ति । नाहीं तुझे अंगीं शक्ति ॥ २ ॥ तुका ह्यणे तूं विश्वंभर । ओस माझे कां 
अंतर ॥३॥ 


२१५९. [दे. वाहवितों.] वाहावतों पुरीं । आतां उचित तें करीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ माझी शक्‍ति नारायणा । कींव 
भाकावी करुणा ॥ ७ ॥ आह्यां ओढी काळ । तुझें क्षीण झाळें बळ ॥ २ ॥ तुका ह्मणे गोडी । जीवा मातेचिया 
ओढी ॥३ ॥ 








२१६०. आतां घेई माझें । भार सकळ ही ओझें ॥१॥॥ ध्रु. ॥काय करिसी होई वाड । आलां पोटासीं 
दगड ॥ 9४६ ॥ तूं चि डोळे वाती । होई दीपक सांगातीं ॥२॥ तुका ह्मणे कांहीं । विचाराया चाड नाहीं ॥३॥ 











२१६१. असोत हे बोल । अवघे तूं चि भांडवल ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ माझा मायबाप देवा । सजन सोयरा 
केशवा ॥ ७ ॥ [पं. गाळियेला.] गाळियेले भेद । सारियेळे वादावाद ॥२ ॥ तुका ह्मणे मधीं । आतां न पडे उपाधि ॥ 
३॥ 








२१६२. करीन कोल्हाळ । आतां हा चि सर्वकाळ ॥१॥॥ ध्रु. ॥ आतां ये वो माझे आई । देई भातुकें 
विठाई ॥ ७ ॥ उपायासी नाम । दिलें याचें पुढें क्षेम ॥२ ॥ बीज आणि फळ । हें चि तुका ह्मणे मूळ ॥३॥ 


विषयानुक्रम 


२१६३. धनासीं च धन । करी [पं. आपणा.] आपण जतन ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ तुज आळवितां गोडी । पांडुरंगा 
खरी जोडी ॥ & ॥ जेविल्याचें खरें । वरी उमटे ढेंकरें ॥२॥ तुका ह्मणे धाय | तेथें कोठें उरे हाय ॥३॥ 


२१६४. अनुभवा आलें । माझे चित्तींचें क्षरलें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ असे जवळी अंतरे [दे. त. अंतर.] | फिरे 
आवडीच्या फेरें ॥७ ॥ खादलें चि वाटे । खावे भेटले चि भेटे ॥२॥ तुका ह्मणे उर्भे । आह्मी राखियेलें लोभे ॥ 
३॥ 





॥ १० ॥ 





२१६५. पोटीं शूळ अंगीं उटी चंदनाची । आवडी सुखाची कोण तया ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तैसें मज कांगा 
केलें पंढरिराया । लौकिक हा [त. व्हावया वाढविला.] वांयां वाढविला ॥ ७ ॥ ज्वरिलियापुढें [पं. वाढिलें मिष्टान्न.] 
वाढिलीं मिष्टान्ने । काय चवी तेणें घ्यावी [दे. त. पं. त्याची.] त्यांची ॥ २ ॥ तुका ह्मणे मढे शुंगारिलें वरी | ते चि 
जाली परी मज देवा ॥३॥ 








२१६६. बेगडाचा रंग राहे कोण काळ । अंगें [त. आग.] हें पितळ न देखतां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मार्झे चित्त 
मज जवळीच [त. ग्वाही. दे 'गो ही' याचें 'गोही' केलें आहे.] गोही । तुझी मज नाहीं भेटी ऐसें ॥& ॥ दासीसुतां नाहीं 
पितियाचा ठाव । अवघे चि वाव सोंग त्याचें ॥२॥ तुका ह्मणे माझी केली विटंबना । अनुभवें जना येईल कळों 
॥३॥ 


२१६७. मजपुढें नाहीं आणीक बोलता । ऐसें कांहीं चित्ता वाटतसें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ याचा कांहीं तुक्षीं 


देखावा [दे. त. देखा.] परिहार । सर्वज्ञ उदार पांडुरंगा ॥ ७. ॥ [दे. त. काम क्रोध.] कामक्रोधे नाहीं सांडिळें आसन । 
राहिलें वसोन देहामध्यें ॥२॥ तुका ह्मणे आतां जालों उतराई | कळों यावें पायीं निरोपिळें ॥३॥ 








२१६८. [दे. त. सावित्रीची.] सावित्रीचे विटंबण | रांडपण करीतसे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥काय जाळावें तें नांव | 
अवघें वाव असे तें ॥ & ॥ [दे. त. कुबिर.] कुबेर नांव मोळी वाहे । कैसी पाहें फजिती ॥ २ ॥ तुका ह्मणे ठुणगुण 
देखें [पं. टुणगुण देख.] | [पं. उगेच. त. उगी मुखें.] उगीं मूर्ख फुंदतां ॥३॥ 








२१६९. न [दे. नमगेसी.] गमसी जाली दिवसरजनी । राहिलों लाजोनी नो [पं.न.] बोलावें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
रुचिविण काय शब्द वाऱ्या माप । [पं. आदरें.] अनादरें कोप येत असे ॥ ७ ॥ आपुलिया रडे आपुलें चि मन । 
दाटे समाधान पावतसें ॥२॥ तुका ह्मणे तुह्मी असा जी जाणते । काय करूं रिते वादावाद ॥३॥ 


२१७०. मेल्यावरि मोक्ष संसांरसंबंध [दे. त. संसारसंबंधे.] । आरालिया [दे. बघे.] बद्ध ठेवा आह्यां॥१॥॥ 
ध्रु. ॥वागवीत संदेह राहों कोठवरी । मग काय थोरी सेवकाची ॥ ७ ॥ गाणें गीत आह्यां नाचणे आनंदें । प्रेम 
कोठे भेदें अंगा येतें ॥२॥ तुका ह्मणे किती सांगावे दृष्टांत । नसतां तूं अनंत [दे. त. पं. सानकुळ.] सानुकूळ ॥३॥ 











२१७१. एकाएकीं आतां असावेंसें वाटे । तरि च हे खोटे चाळे केळे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ वाजवूनि तोंड [पं. 
घातलें.] घातलों बाहेरी । [पं. कत्पें] कुल्प करुनी दारीं माजी वसा ॥ ७ ॥ उजेडाचा केला दाटोनि अंधार । सवें 
हुद्देदार चेष्टाविला [पं. चेष्टविला.] ॥ २ ॥ तुका ह्मणे भय होतें तों चि वरी । होती कांहीं उरी स्वामिसेवा ॥३॥ 





विषयानुक्रम 





२१७२. काय नव्हेसी तूं एक । देखो कासया पृथक ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मुंग्या केंचे [पं केचे ते मुंगळे.] मुंगळे । 
नटनाट्य तुझे चाळे ॥ ७ ॥ जाली तरी मर्यादा । किंवा त्रासावें गोविंदा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे साचा । कोठे जासी 
हृदयींचा ॥३॥ 











२१७३. कां जी वाढविलें । न लगतां हें उगलें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां मानितां कांटाळा । भोवतीं 
मिळालिया बाळा ॥ & ॥ लावूनियां [पं. सेवे.] सवे । पळतां दिसाल बरवे ॥२ ॥ तुका ह्मणे वापा । येतांन कळा 
चि रूपा ॥३॥ 








॥२३॥ 


२१७४. क्षुधेलिया अन्न । द्यावें पात्र न [पं. "न" नाही.] विचारून ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ धर्म आहे वर्मा अंगीं । 
कळलें पाहिजे प्रसंगीं ॥ & ॥ द्रव्य आणि कन्या | येथे कुळ कर्म सोघण्या ॥ २ ॥ तुका ह्मणे पुण्य गांठी । तरि 
च उचितासी [पं. उचिताची.] भेटी ॥३॥ 





२१७५. वेचावें तें जीवें । पूजा घडे ऐझा नावें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ बिगारीची त बिगारी । [पं. सक्ष.] साक्षी 
अंतरींचा हरी ॥ % ॥ फळ बीजाएऐसें । कार्यकारणासरिसें [पं. “सरिसें याबद्दल “सारिखें”.] ॥ २ ॥ तुका ह्मणे मान । 
ळवणासारिखें लवण॥३॥ 


२१७६. मज नाहीं धीर । तुह्मी न करा अंगीकार ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसें पडिलें विषम । बळी देवाहूनि कर्म 
॥४ ॥ चालों नेणें वाट | केल्या न [दे. त. पवा.] पवे बोभाट ॥ २ ॥ वेचों नेणे जीवें । तुका उदास धरिला देवें ॥३ 
॥ 





२१७७. तळमळी चित्त दर्शनाची आश्या । बहु जगदीशा करुणा केळी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ वचनीं च संत 
पावले स्वरूप । माझें नेदी पाप योगा येऊं ॥ ७ ॥ वेठीऐसा करीं भक्‍्तिवेवसाव । न पवे चि जीव समाधान ॥ २ 
॥ तुका ह्मणे कई देसील विसांवा । पांडुरंगे धांवा घेते मन ॥३॥ 





॥४॥ 


२१७८. हागतां ही खोडी । [पं. चरण.] चळण मोडवितें काडी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसे अनावर गुण । आवरावे 
काय [पं. ह्मण.] ह्यूण ॥ ७ ॥ नाहीं जरी संग । तरी बडबडविती रंग ॥ २ ॥ तुका ह्मणे देवा । तुमची न घडे चि 
सेवा ॥३॥ 





॥१॥ 








२१७९. देह निरसे तरी । बोलावया नुरे उरी ॥१॥॥ ध्रु. ॥ येर वाचेचें वाग्जाळ । अळंकारापुरते बोळ 
॥%॥ काचे तरी कढे । जाती ऐसें चित्त ओढे ॥ २ ॥ विष्णुदास तुका । पूर्ण धनी जाणे चुका ॥३॥ 


२१८०. खोट्याचा विकरा । येथें नव्हे कांच हिरा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ काय दावायार्चे काम । उगा च 
वाढवावा श्रम ॥ ७ ॥ परीक्षकाविण । मिरवों [पं. जाणे.] जाणां तें तें हीण ॥ २ ॥ तुका पायां पडे । वाद पुरे हे 
झगडे ॥३॥ 

॥२॥ 


विषयानुक्रम 


२१८१. पंढरीस घडे [पं. अतित्याई.] अतित्यायें मृत्य । तो जाय पतित अधःपाता ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. 
दुराचार्‍या मोक्षसुखाची वसति.] दुराचारें मोक्ष सुखाचे वसति । भोळी बाळमूर्ति पांडुरंग ॥ ७ ॥ केला न [त. साहे.] 
सहावे तीर्थउपवास । कथेविण दोषसाधन तें ॥ २ ॥ कालियापें भेद मानितां निवडे [पं. निवाडे.] । श्रोत्रियांसी 
जोडे अंत्यजता [दे. आंतेजेता.] ॥ ३ ॥ माहेरीं सलज़ ते जाणा सिंदळी । काळिमा काजळी पावविते ॥ ४ ॥ तुका 
ह्मणे [पं. येथें.] तेथे विश्वास जतन । पुरे भीमास्नान सम पाय ॥५॥ 











॥१॥ 


२१८२. चातुर्याच्या अनंतकळा । [पं. सत्य.] सत्या विरळा [दे. त. जाणत. पं. तया] जाणता ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
हांसत्यासवें हांसे जन | रडतां भिन्न पालटे ॥७ ॥ जळो ऐसे वांजट बोल । गुणां मोल भूस मिथ्या ॥२॥ तुका 
ह्मणे अंधळ्याऐसें । वोंगळ पिसें कौतुक ॥३॥ 








२१८३. नयो वाचे अनुचित वाणी । नसो मनीं कुडी बुद्धि ॥१॥॥ ध्रु. ॥ ऐसें मागा अरे जना । 
नारायणा विनवूनि ॥ & ॥ कामक्रोघां पडो चिरा । ऐसा बरा सायास ॥२ ॥ तुका ह्मणे नानाछंदें । या विनोद न 
पडावें ॥३॥ 








२१८४. माझिया देहाची मज नाहीं चाड । कोठें करू कोड आणिकांचें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ इच्छितां ते मान 
मागा देवापासीं । [दे. आसा.] असा संचितासी गुंपळे [पं. गुंफले.] हो ॥ ७ ॥ देह आह्मी केला भोगाचे सांभाळीं । 
राहिलों निराळीं [पं. मानापान.] मानामानां ॥ २ ॥ तुका ह्मणे कोणें [पं. नलगे.] वेचावें वचन । [त. पं. नसता.] सतां तो 
सीण वाढवावा ॥३॥ 








२१८५. धरितां इच्छा दुरी पळे । पाठी सोहळे उदासा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ह्णऊनि असट मन । नका खुण 
सांगतों ॥ ७ ॥ [दे. त. पं. आविसापासीं.] आमिषापाशीं अवघें वर्म । सोस श्रम पाववी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे बीज न्यावें । 
तेथें यावें फळानें ॥३॥ 

॥४॥ 


२१८६. वेद शास्त्र नाहीं पुराण प्रमाण । तयाचे वदन [पं. नावलोकावें.] नावळोका ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ 
तार्कियाचें अंग आपणा पारिखें । माजिऱ्यासांरिखें [त. बाईचळ.] बाईचाळे ॥ & ॥ माता निदी तया कोण तो 
आधार | भंगळें खापर [त. याचें नांव. पं. याची नावें.] याचे नावें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आडराणें ज्याची चाळी । तयाची ते 
बोली मिठेंविण ॥३॥ 








२१८७. कस्तुरीचे अंगीं मीनली मृत्तिका । मग वेगळी कां येईल लेखूं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तयापरि भेद 
नाहीं देवभक्तीं । संदेहाच्या युक्ति सरों द्याव्या ॥ 9 ॥ इंधर्ने [पं. इंधन.] ते आग संयोगाच्या गुणें । सागरा [पं. 
दर्शन वोहळ तो चि.] दरुषणें वाहाळ तों चि ॥२॥ तुका ह्मणे माझें साक्षीचें वचन । येथें तों कारण शुद्ध भाव ॥३॥ 








२१८८. भक्ति तें नमन वैराग्य तो त्याग । ज्ञान ब्रह्मी भोग ब्रह्मतनु ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ देहाच्या निरसनें 
पाविजे या ठाया । माझी ऐसी काया जंव नव्हे ॥ ७ ॥ उदक अग्नि धान्य जाल्या घडे पाक । एकाविण एक 
कामा नये ॥२॥ तुका ह्मणे मज [दे. केले ते.] कळे ते चांचणी । बडबडीची वाणी अथवा सत्य ॥३॥ 








॥२३॥ 


विषयानुक्रम 


२१८९. श्रीसंतांचिया माथा चरणांवरी । साष्टांग हें करीं दंडवत ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ विश्रांती पावलों 
सांभाळउत्तरीं । वाढलें अंतरीं प्रेमसुख ॥ ७ ॥ डौरली हे काया कृपेच्या वोरसें । नव्हे अनारिसें [पं. उद्धरले.] 
उद्धरलों ॥२॥ तुका ह्मणे मज न घडतां सेवा । पूर्वपुण्यठेवा वोडवला ॥३॥ 














२१९०. नेणों काय नाड । आला उचित काळा आड ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नाहीं जाळी संतभेटी । येवढी हानी 
काय मोठी ॥७ ॥ सहज पायांपासीं । [पं. तुज जवळी पावली ऐसी.] जवळी पावलिया ऐसी ॥ २ ॥ चुकी जाली आतां 
काय | तुका ह्मणे उरली हाय ॥३॥ 


२१९१. आणीक कांहीं नेणें । असें पायांच्या चिंतर्ने ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ माझा न व्हावा विसर । नाहीं 
आणीक आधार ॥ ७ ॥ भांडवल सेवा । हा चि ठेवियेला ठेवा ॥२॥ करीं मानभावा | तुका विनंती करी देवा ॥ 
३॥ 








२१९२. [दे. आरुश्.] आरुष माझी वाणी बोबडीं उत्तरें । केली ते लेंकुरें सलगी पायीं ॥१॥॥ध्रु.॥ 
करावें कवतुक संतीं मायबापीं । जीवन देउनि रोपीं विस्तारिजे ॥ ७ ॥ आधारें वदली प्रसादाची वाणी । 
उच्छिष्टसेवनीं [दे. त. *सेवणी.] तुमचिया ॥ २ ॥ तुका ह्मणे हे चि करितों विनंती । [दे. त. मागोनि.] मागेन पुढती 
सेवादान ॥३॥ 





॥४॥ 





२१९३. पुरुषा [पं. पुरुषहातीं.] हातीं कंकणचुडा । नवल दोडा वृत्तिया ॥१॥॥ ध्रु. ॥ पाहा केसी 
विटंबणा । नारायणा देखिली ॥ ७ ॥ जळो ऐसी ब्रिदावळी । भाटबोळीपणाची ॥ २ ॥ तुका ह्मणे पाहों डोळां । 
अवकळानये हे ॥३॥ 


२१९४. वितीयेवढेंसें पोट । केवढा [पं. येव्हडा.] बोभाट तयाचा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जळो [पं. त्याची.] याची 
विटंबना । भूक जना नाचवी ॥ ४७ ॥ अभिमान सिरीं भार । जाले खर तृष्णेचे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे नरका जावें । हा 
चि जीवें व्यापार ॥३ ॥ 





२१९५. सेवटासी जरी आलें । तरी जालें आंधळें ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ स्वहिताचा लेश नाहीं । दगडा [पं. 
दगड.] कांहीं अंतरीं ॥ ७ ॥ काय परिसासवें भेटी । खापरखुंटी जालिया ॥ २ ॥ तुका ह्मणे अधम जन । [दे. 
अवगुणें.] अवगुण चि [पं. “चि” नाहीं.] वाढवी ॥३ ॥ 





२१९६. प्रायश्चित्ते देतो तुका । जाती लोकां सकळां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ धरितील ते तरती मनीं । जाती 
घाणी वांयां त्या ॥ ७ ॥ निग्रहअनुग्रहाचे ठाय । देतो घाय पाहोनि ॥२ ॥ तुका जाला नरसिहीं । भय नाहीं 
कृपेनें ॥३॥ 

॥४॥ 


२१९७. दुर्जनाचें अंग अवघें चि [पं. “चि" नाहीं.] सरळ । नर्काचा कोथळ सांटवण [पं. सांटवला.] ॥१ ॥ ॥ 
ध्रु. ॥खाय अमंगळ बोले अमंगळ । उठवी कपाळ संघष्टणें ॥॥ सर्पा मंत्र चाळे धरावया हातीं । खळाची ते 
जाती [दे. निखळे.] निखळ चि ॥ २ ॥ तुका ह्मणे कांहीं न साहे उपमा । आणीक अधमा वोखट्याची [पं. 
वोखट्यासी.] ॥ ३ ॥ 








विषयानुक्रम 





२१९८. ऐका जी संतजन । सादर मन करूनि ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥सकळांचें सार एक | कंटक ते [दे. त. 
तजावे.] त्यजावे ॥ & ॥ विशेषता कांद्याहूनि । सेवित्या घाणी आगळी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे ज्याची जोडी । [पं. त्याची] 
ते परवडी बैसीजे ॥३॥ 





२१९९. आज्ञा पाळुनियां असें एकसरंं । तुमची उत्तरें संतांची हीं ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ भागवूनि देह ठेवियेला 
पायीं । चरणावरि डोई येथून [दे. येथुने] चि ॥ ७ ॥ येणें जाणें हें तो उपाधीचें मूळ । पूजा ते सकळ अकर्तव्य ॥२ 
॥ तुका ह्मणे असें चरणींचा रज । पदी च सहज जेथें तेथें ॥३॥ 








॥२३॥ 


२२००. न संडावा ठाव । ऐसा निश्चयाचा भाव ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां पुरे पुन्हा यात्रा । हें चि सारूनि 
सर्वत्रा ॥७ ॥ संनिध चि सेवा । असों करुनियां देवा ॥२ ॥ आज्ञेच्या पाळणें । असें तुका संतां ह्मणे ॥३॥ 





२२०१. उपाधीर्चे बीज । जळोनि राहिलें सहज ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आह्यां राहिली ते आतां । चाली 
देवाचिया सत्ता ॥ ७ ॥ [दे. त. प्राधीन.] पराधीन तें जिणें । केळें सत्ता नारायणे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे जाणें पाय । 
खुंटले आणीक उपाय ॥३॥ 





२२०२. गोविंदावांचोनि वदे ज्याची वाणी । हगवण घाणी पिटपिट ते ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मस्तक सांडूनि 
सिसफुल गुडघां । चार तो अवघा [पं. बावळाचा] बावळ्याचा ॥  ॥ अंगभूत ह्यूण पूजितो वाहाणा । ह्मणतां 
शाहाणा येइल कैसा ॥२॥ तुका ह्मणे वेड्या सांगे [पं. सुवासिनी.] सवासिणी । इतर पूजनीं भाव तैसा ॥३॥ 





२२०३. कुतऱर्‍्याऐसें ज्याचें जिणें । संग [पं. कोणें] कोणी न करीजे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जाय तिकडे 
हाडहाडी । गोऱ्हवाडी [पं. गोऱ्हेवाडी.] च सोडरीं ॥ ७ ॥ अवगुणांचा त्याग नाहीं । खवले पाहीं [पं. उपदेशर.] उपदेशों 
॥२॥ तुका ह्मणे कैची लवी । ठेंग्या [त. ठेग्या.] केवीं अंकुर ॥३॥ 


२२०४. सर्वथा ही खोटा संग । उपजे भंग मनासी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ बहु रंगे भरलें जन । संपन्न चि 
अवगुणी ॥ & ॥ सेविलिया निष्कामबुद्धी [दे. निओकामबद्धी.] | मदे शुद्धी [पं. सांडावी.] सांडवी ॥ २ ॥ त्रासोनियां बोले 
तुका | आतां लोकां दंडवत ॥२॥ 

॥५॥ 


२२०५. उपचारासी बाज जालों । [पं. नको.] नका बोलों यावरी ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ असेल तें असो तेसें । 
भेटीसरिसें नमन ॥ ७ ॥ दुसऱ्यामध्यें कोण मिळे । छंद चाळे बहु मते ॥ २ ॥ एकाएकीं आतां तुका । लौकिका 
या बाहेरी ॥३॥ 





२२०६.मी तें मी तूं तें तूं । कुंकुड [पं. कुंकड.] हें लाडसीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. वचनासी पडे तुटी ,] वचनाची 
पडो तुटी । पोटींचें पोटीं राखावें ॥ ७ ॥ तेथील [पं. येथील तेथें तेथील येथें ] तेथें येथील येथें । वेगळ्या कुंथे कोण 
भारें ॥२॥ याचें यास त्याचें त्यास । [पं. तुकानें.] तुक्‍यानें कास घातळी ॥३॥ 








॥२॥ 


विषयानुक्रम 


२२०७. लाडाच्या उत्तरीं वाढविती [“कळ” (भांडण) असतें तर यमकास जुळतें.] कळ्हे । हा तो अमंगळ 
जातिगुण ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तमाचे शरीरीं विटाळ चि वसे । विचाराचा नसे लेश तो ही ॥ ७ ॥ कवतुकें घ्यावे 
लेकराचे बोल । साहिलिया मोल ऐसें नाहीं ॥२॥ तुका ह्मणे काय उपदेश खळा । न्हाउनि काउळा [दे. खतें.] 
क्षते धुंडी ॥३॥ 











२२०८. आतां मज देवा | इचे हातींचें सोडवा ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥पाठी लागलीसे लांसी । इच्छा जिते जेसी 
तैसी ॥ ॥ फेडा आतां पांग | अंगीं लपवुनी अंग ॥ २ ॥ दुजें नेणें तुका । कांहीं तुह्यासी ठाउका ॥३॥ 





२२०९. बहु वाटे भये । माझे उडी घाला दये ॥१॥॥ ध्रु. ॥ फांसा गुंतलो लिगाडीं । न चळे बळ 
चरफडी ॥ ७ ॥ कुंटित चि युक्ति । माझ्या जाल्या सर्व शक्ति ॥२॥ तुका ह्मणे देवा । काममोहें केला गोवा ॥ 
३॥ 





॥२३॥ 


२२१०. विष्ठा भक्षी तया अमृत पारिखें । वोंगळ [पं. त. वोंगळासी सखें वोंगळ चि ।.] चि सखें वोंगळाचें ॥१ ॥॥ 
ध्रु. ॥ नये पाहों कांहीं गोऱ्हावाडीचा अंत । झणी [पं. टाका.] ठाका संत दुर्जनापें ॥ ७ ॥ भेंसळीच्या बीजा [त. 
वीर्या] अमंगळ गुण । उपजवी सीण दरुषणें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे [पं. त. चीथून.] छी थ्‌ं जया घरीं घन | तेथें तें 
कारण कासयार्चे ॥३॥ 





॥१॥ 





२२११. [पं. चळलें.] चावळलें काय न करी बडबड । न ह्मणे फिकें गोड भुकेले तें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
उमजल्याविण न धरी सांभाळ । असो खळखळ जनाची हे ॥& ॥ गरज्या न कळे आपुलिया चाडा । करावी ते 
पीडा कोणा काई ॥ २ ॥ तुका ह्मणे भोग भोगितील भोगें । संचित तें जोगें [पं. नाही.] आहे कोणा ॥३॥ 





२२१२. आपुला तो देह आह्यां उपेक्षीत । कोठें जाऊं हित सांगों कोणा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कोण नाहीं दक्ष 
करितां संसार । आह्मी हा विचार वमन केला ॥  ॥ नाहीं या धरीत जीवित्वाची चाड । कोठें करूं कोड 
आणिकांचें ॥२॥ तुका ह्मणे [पं. असे.] असों चिंतोनियां देवा । [पं. मी हें माझा हेवा०.] मी माझें हा हेवा सारूनियां ॥ 
३॥ 





॥२॥ 


२२१३. चाकरीवांचून । [पं. खावे.] खाणें अनुचित वेतन ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ धणी काढोनियां निजा । करील 
ये [पं. कामेची.] कामाची पूजा ॥ ७ ॥ उचितावेगळे । अभिलार्षे तोंड काळें ॥२॥ सांगे तरी तुका । पाहा लाज 
नाहीं लोकां॥३॥ 





२२१४. बरें सावधन । राहावें समय राखोन ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नाहीं सारखिया वेळा । अवघ्या पावतां 
अवकळा लाभ अथवा हानी । थोड्यामध्यें च भोवनी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे [पं. सखा.] राखा । आपणा नाहीं तोंचि 
वाखा ॥३॥ 





॥२॥ 


विषयानुक्रम 





२२१५. काय करूं जी दातारा । कांहीं न पुरे संसारा ॥१॥॥ ध्रु. ॥जाली माकडाची परि । येतों तळा 
जातों वरी ॥ ७ ॥ घालीं भलतें ठायीं हात । होती शिव्या बैस लात ॥ २ ॥ आदि अंतीं तुका । सांगे न कळे 
झाला चुका ॥३॥ 








२२१६. धर्म तो न कळे । काय झांकितील डोळे ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ जीव भ्रमळे या कामें । कैसीं कळों येती 
वर्मे ॥७ ॥ विषयांचा माज | कांहीं धरूं नेदी लाज ॥२ ॥ तुका ह्मणे लांसी । माया नाचविते केसी ॥३॥ 
॥२॥ 








२२१७. दुर्जनाची जोडी । सजञनाचे खेंटर तोडी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पाहे निमित्य तें उणें । धांवे छळावया 
सुने ॥& ॥न ह्मणे रामराम ।मने वाचे हें चि काम ॥२॥ तुका ह्मणे भागा । आली निदा करी मागा ॥३॥ 


२२१८. शादीर्चे तें सोंग । संपादितां राजा व्यंग [दे. वेंग.] ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पाहा कैसी विटंबना । मूर्खा 
अभाग्याची जना ॥ ७ ॥ दिसतें तें लोपी । झिंज्या बोहुनियां पापी ॥ २ ॥ सिंदळी त्या सती । तुका ह्मणे थुंका 
घेती ॥३॥ 

॥२॥ 


२२१९. भक्ता ह्मणऊनि वंचावें [पं. वंचावें तें जावे.] जीवें । तेणें होण खावें काशासाटीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
नासिले अडबंद कौपीन ते [त. हे.] माळा । अडचण राउठळामाजी केली ॥ ७ ॥ अंगीकारिले सेवे [दे. “धडे” नाहीं. 
त. “धडे” याबद्दल “बरी”.] धडे अंतराय | तया जाला न्याय खापराचा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे कोठें तगों येती घाणीं । 
आहाच ही मनीं अधीरता ॥३॥ 





॥१॥ 





२२२०. [पं. गहिल्याचे.] गयाळाचें काम हिताचा आवारा । लाज फजितखोरा असत नाहीं ॥१॥॥ध्रु. ॥ 
चित्ता न मिळे तें डोळां सलों येतें । असावें परतें जवळूनि ॥ & ॥न करावा संग न बोलावी मात । सावधान 
चित्त नाहीं त्यासी ॥२॥ तुका ह्मणे दुःख देतील माकडें । घालिती सांकडे उफराटें ॥३॥ 








२२२१. बहु बरें एकाएकीं । संग चुकी करावा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसें बरें जालें ठावे । अनुभवें आपुल्या ॥ 
 ॥ सांगावे ते काम मना । सलगी जना नेदावी ॥२ ॥ तुका ह्मणे निघे अगी । दुजे संगी आतळतां ॥३॥ 
॥२॥ 


[पं. अभंगाच्या वह्या उदकांत बुडवून, पांच दिवस उगेच राहिले; तेव्हां छळवादी येऊन फिरोन निषेधाच्या गोष्टी बोलिले. श्रीसन्मुख तेरा दिवस निद्रा 
केली ते अभंग १९ करून. मग निद्रा केली. अळंकापुरी स्वामी कीर्त० ॥ कवित्वाचा निशेध के० ॥ लोका० ते० ॥ .] अलकापुरीं स्वामी 
कीर्तनास उभे राहिले तेव्हां कवित्वाचा निषेध करून लोक बोलिले कीं कवित्व बुडवणें तेव्हां कवित्व बुडवून 
पांच दिवस होते ॥ लोकांनीं फार पीडा केली कीं संसारही नाहीं व परमार्थही बुडविळा आणीक कोणी 
असतें तें जीव देतें मग निद्रा केळी ते अभंग ॥ २० ॥ 


२२२२. भूतबाधा आह्यां घरीं । हें तों आश्चर्य गा हरी ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥जाला भक्तीचा कळस | आले [पं. 
दे. त. वस्तीस.] वसतीसी दोष ॥ ७ ॥ जागरणारचें फळ । दिली जोडोनि तळमळ ॥ २ ॥ तुका ह्मणे देवा | आहाच 
कळो आली सेवा ॥३॥ 





विषयानुक्रम 





२२२३. नाहीं जों वेचळों जिवाचिया त्यागें । तोंवरी वाउगें [पं. नये.] काय बोलों ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. 
जाणविलें.] जाणिवलें आतां करीं ये उदेश । जोडी किंवा नाश तुमची जीवें ॥ ७ ॥ [पं. ठायीं च.] ठायींचे चि आलें 
होतें ऐसें मना । जावें ऐसें वना दृढ जालें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे मग वेचीन उत्तरें । [दे. त. उद्धसिले.] उद्देशिलें खरें 
जाल्यावरी ॥३॥ 











२२२४. करूं [दे. त. कवि काव आतां नाहीं लाज ..] कवित्व काय नाहीं आतां लाज । मज भक्‍तराज हांसतील 
॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां आला एका निवाड्याचा दिस | सत्याविण रस विरसला [पं. विसरला.] ॥ ७ ॥ अनुभवाविण 
कोण करी पाप । रिते चि संकल्प [पं. लाजवावे.] लाजलावे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आतां न धरवे धीर । नव्हे जीव 
स्थिर माझा मज ॥३॥ 


२२२५. नाहीं आइकत तुह्मी माझे बोल । कासया हें फोल उपणूं भूस ॥१॥॥ ध्रु. ॥ येसी तें करीन 
बैसलिया ठाया । तूं [पं. तुझी बुझावया०.] चि बुझावया जवळी देवा ॥ ७ ॥ करावे ते केळे सकळ उपाय । आतां 
पाहों काय अझुनि वास ॥ २॥ तुका ह्मणे आला आज्ञेसी सेवट । होऊनियां नीट पायां [पं. पडे.] पडो ॥३॥ 





२२२६. नव्हे तुह्मां सरी । येवढे कारण मुरारी ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मग जेसा तैसा काळ । दाट सारावा 
पातळ ॥ ४ ॥ स्वामीचे तें सांडें । पुत्र होतां [पं. काळें तोंड.] काळतोंडें ॥२॥ शब्दा नाहीं रुची । मग कोठें तुका 
वेची ॥३॥ 








२२२७. केल्यापुरती आळी । कांहीं होते टाळाटाळी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सत्यसंकल्पाचें फळ । होतां [पं. हे 
तों.] न दिसे चि बळ ॥ ७ ॥ दळणांच्या ओव्या । रित्या खरें मापें घ्याव्या ॥ २ ॥ जातीं [पं. उखळ.] उखळें चाटूं । 
तुका ह्मणे राज्य घाटूं ॥३॥ 





२२२८. आतां नेम जाला | या च कळसीं विठ्ठला ॥१॥॥ ध्रु. ॥ हातीं न धरीं लेखणी । काय भुसकट 
ते वाणी ॥& ॥ जाणें तेणें काळ | उरला सारीन सकळ ॥२॥ तुका ह्मणे घाटी | चाटू कोरडा शेवटीं ॥३ ॥ 








२२२९. पावावे संतोष । तुह्यी यासाटीं सायास ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ करीं आवडी [पं. वचन.] वचनें । पालटूनि 
[दे. प. क्षणक्षण.] क्षणक्षणें ॥ & ॥ द्यावे अभयदान । भुमी न पडावें वचन ॥२॥ तुका ह्मणे परस्परें । कांहीं वाढवीं 
उत्तरें ॥३॥ 





२२३०. बोलतां वचन असा पाठमोरे | मज भाव बरे कळो आळे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मागितळलें नये अरुचीनें 
हातां । नाहीं वरी सत्ता आदराची ॥ % ॥ समाधानासाटीं ळाविलासे कान | चोरले तें मन दिसतसां ॥२॥ 
तुका ह्मणे आह्यां तुमचे चि फंद । वरदळ छंद कळों येती ॥३॥ 














२२३१. काझासाटीं बैसों करूनियां हाट । वाउगा बोभाट डांगोरा हा ॥१॥॥ ध्रु. ॥काय आलें एका 
जिवाच्या [दे. उधारें. पं. उदारें.] उद्धारें । पावशी उच्चारें काय हो तें ॥७ ॥ नेदी पट परी अन्ने तों न [दे. त. मरी.] 
मारी । आपुलिये थोरीसाटीं राजा ॥२ ॥ तुका ह्मणे आतां अव्हेरिळें तरी । मग कोण करी दुकान हा ॥३॥ 








विषयानुक्रम 


२२३१-अ. माझा मज नाहीं । आळा [दे. उबेग.] उबग तो कांहीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [त. तुझ्या.] तुमच्या 
नामाची जतन । नव्हतां थोर वाटे सीण ॥ ७ ॥ न पडावी निंदा । कानीं स्वामीची गोविंदा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
लाज । आह्यां स्वामीर्चे ते काज ॥३ ॥ 














२२३२. कांहीं मागणें हें आह्यां अनुचित । वडिलांची रीत जाणतसों ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ देह तुच्छ जालें 
सकळ उपाधी । सेवेपाक्ीं बुद्धि राहिळीसे ॥ ७ ॥ शब्द तो उपाधि अचळ निश्चय । अनुभव हा [पं. “हा” नाहीं.] 
काय नाहीं अंगीं ॥२॥ तुका ह्मणे देह फांकिला विभागीं । उपकार अंगीं [पं. उभविला.] उरविला ॥३ ॥ 


२२३३. मागितल्यास [त. पं. पसरी कर.] कर पसरी । पळतां भरी वाखती ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥काय आह्मी नेणों 
वर्म | केला श्रम नेणतां ॥ ७ ॥ बोलतां बरें येतां रागा । कठीण लागा मागेंमागे ॥२ ॥ तुका ह्मणे येथें बोली । 
असे चाली उफराटी ॥३॥ 


२२३४. असो तुझें तुजपाशी । आह्यां त्यासी काय चाड ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ निरोधें [पं. विरोधें.] कां कोंडूं मन । 
समाधान असोनी ॥ ७ ॥ करावा तो उरे आट | खटपट वाढतसे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे येउनि रागा | कां मी [पं. 
विभागा.] भागा मुकेन ॥३॥ 





२२३५. आहे तें चि पुढें पाहों । बरे आहों येथें चि ॥१॥॥ ध्रु. ॥काय वाढवूनि काम । उगा च श्रम 
तृष्णेचा ॥ ७ ॥ स्छिरावतां ओघीं बरें । चाली पुरें पडेना ॥२॥ तुका ह्मणे वळितां मन । आह्यांक्षण न लगे ॥३ 
॥ 


२२३६. सांगा दास नव्हें तुमचा मी कैसा । ऐसें पंढरीशा विचारूनि ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कोणासाटीं केली 
प्रपंचाची होळी । या पायां वेगळी मायबापा ॥ ७ ॥ नसेल तो द्यावा सत्यत्वासी धीर । नये भाजूं हीर उफराटे ॥ 
२॥ तुका ह्मणे आह्यां आहिक्य परत्रीं । नाहीं कुळगोत्रीं [पं. तुजविण.] दुजे कांहीं ॥३॥ 








२२३७. अनन्यासी ठाव एक [पं. सर्वकाज ।.] सर्वकार्जे । एकाविण दुर्जे नेणे चित्त ॥१॥॥ध्रु.॥न 
पुरतां आळी देशधडी व्हावें । हें काय बरवें दिसतसे ॥ ७ ॥ ळेंकराचा भार माउलीचे शिरीं । निढळ तें दुरी 
धरिलिया ॥२॥ तुका ह्मणे किती घातली लांबणी । समर्थ होउनि केवढ्यासाटीं ॥३॥ 








२२३८. स्तुती तरि [पं. काय करू.] करूं काय कोणापासीं । [दे. त. कीर्त.] कीर्ती तरि केसी वाखाणावी ॥१ 
॥॥ ध्रु. ॥ खोट्या तंव नाहीं अनुवादाचें काम | उरला तो भ्रम वरि वरा ॥ % ॥ ह्यणवावें त्याची खुण नाहीं 
हातीं । अवकळा फजिती [पं. सावकाशु.] सावकाझीं ॥ २ ॥ तुका ह्मणे हेंगे तुमर्चे माझें तोंड । होऊनीयां लंड 
आळवितों॥३॥ 





२२३९. कांहीं च न लगे आदि अवसान । बहुत कठीण दिसतसां ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अवघ्याच माझ्या 
वेचविल्या शक्‍ती । न चलेसी युक्ति जाली पुढें ॥ ७ ॥ बोलिलें वचन हारपले नभी । उतरलो तो उभीं आहों 
तेसीं ॥२॥ तुका ह्मणे कांहीं न करावेंसें जाळे । थकित चि ठेले चित्त उगे ॥३॥ 











विषयानुक्रम 


२२४०. [पं. रूपी गोबियेलें चित्त .] रूपें गोविलें चित्त । पायीं राहिलें निश्चित ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तुह्लीं देवा अवघे 
चि गोमटे । मुख देखतां दुःख न भेटे ॥ ७ ॥ जाली इंद्रियां विश्रांति । भ्रमतां पीडत [पं. पीडित होती.] ते होतीं ॥ 
२॥ तुका ह्मणे भेटी । सुटली भवबंदाची गांठी ॥३॥ 








॥ २० ॥ 


[त. स्वामींनीं तेरा दिवस निद्रा के० ते? ॥७ ॥ पं. अभंग करून तेरा दिवस निद्रा केली. उदकांत वह्या बुडविल्या त्या कोरड्या निघाल्या; तेव्हा 
अन्याय ह्य० अ०.] स्वामींनीं तेरा दिवस निद्रा केली. मग भगवंतें येऊन समाधान केळें कीं, कवित्व कोरडें आहे 
तें काढणें उदकांतून. 


२२४१. थोर अन्याय केला तुझा अंत म्यां पाहिला । [पं. जगाचिया.] जनाचिया बोलासाटीं चित्त 
क्षोभविलें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ भागविलासी केला सीण अधम मी यातिहीन । झांकूनि लोचन दिवस तेरा राहिलों ॥ 
& ॥ अवघें घाळूनियां कोडें तानभुकेचें सांकडें । योगक्षेम पुढें [पं. तुज कारणें लागले.] तुज करणें लागेल ॥२॥ 
उदकीं राखिळे कागद चुकविला जनवाद [पं. जनापवाद.] | तुका ह्मणे ब्रीद साच केलें आपुलें ॥३॥ 














२२४२. तूं कृपाळू माउली आह्यां दीनांची साउली । न संरित [त्संवृत. ?) तं. संवरीत. पं. स्वरित.] आली 
बाळवेशें जवळी ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ माझें केळे समाधान रूप गोजिरें सगुण | निवविळें मन आलिंगन देऊनी ॥& ॥ 
कृपा केली जना हातीं पायीं ठाव दिला संतीं । कळों नये चित्तीं दुःख कैसें आहे तें ॥२॥ तुका ह्मणे मी 
अन्यायी क्षमा करीं वो माझे आई | आतां पुढें काई तुज घाळूं सांकडे ॥३॥ 








२२४३. कापो कोणी माझी मान सुखें पीडोत दुर्जन । तुज होय सीण तें मी न करीं सर्वथा ॥१ ॥॥ ध्रु. 
॥ चुकी जाली एकवेळा मज पासूनि चांडाळा । उर्भे करोनियां जळा माजी वह्या राखिल्या ॥७ ॥ नाहीं केला 
हा विचार माझा कोण अधिकार । समर्थासी भार न कळे कैसा घालावा ॥ २ ॥ गेलें होऊनियां मार्गे नये बोलों 
तें वाउगे । पुढिलिया प्रसंगें तुका ह्मणे जाणावें ॥३॥ 





२२४४. काय जाणें मी पामर पांडुरंगा तुझा पार | धरिलिया धीर काय एक न करिसी ॥१॥॥ध्रु. ॥ 
उताविळ जालों आधीं मतिमंद हीनबुद्धि । परि तें कृपानिधी नाहीं केला अव्हेर ॥ & ॥ तूं देवांचा ही देव [पं. 
सकळ.] अवघ्या ब्रह्मांडाचा जीव । आह्यां दासां कींव कां भाकणें लागली ॥ २ ॥ तुका ह्मणे विश्वंभरा मी तों 
पतित चि खरा । अन्याय दुसरा दारीं धरणें बैसळों ॥३॥ 








२२४५. नव्हती आली सीसा सुरी अथवा घाय पाठीवरी | तो म्यां केला हरी एवढा तुह्या आकांत ॥ १ 
॥॥ ध्रु. ॥ वांटिलासी दोहीं ठायीं मजपाशीं आणि डोहीं । लागों दिला नाहीं येथें तेथे आघात ॥ & ॥ जीव घेती 
मायबापें थोड्या अन्यायाच्या कोपें । हें तों नव्हे सोपें साहों [पं. त्वा.] तों चि जाणीतलें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
कृपावंता तुज ऐसा नाहीं दाता । काय [पं. वाणूं तुज आतां.] वाणूं आतां वाणी माझी कुंटली [पं. खुंटली.] ॥३ ॥ 








वर्षाव केला. 





२२४६. तूं माउलीहून मयाळ चंद्राहूनि शीतळ । पाणियाहूनि पातळ कल्लोळ प्रेमाचा ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
देऊं काशाची उपमा दुजी तुज पुरुषोत्तमा । ओंवाळूनि नामा तुझ्या वरूनि टाकिलों ॥ ७ ॥ तुवां केले रे 
अमृता गोड त्या ही तूं परता । पांचां तत्त्वांचा जनिता सकळ सत्तानायक ॥२ ॥ कांहीं न बोलोनि आतां उगा च 
चरणीं ठेवितों माथा । तुका ह्मणे पंढरिनाथा क्षमा करीं अपराध ॥३॥ 








विषयानुक्रम 





२२४७. मी अवगुणी अन्यायी किती ह्मणोन सांगों काई । आतां मज पायीं ठाव देई विठ्ठले ॥१॥॥ ध्रु. 
॥ पुरे पुरे हा संसार कर्म बळिवंत दुस्तर । राहों नेदी स्थिर एके ठायीं निश्चळ ॥ ७ ॥ अनेक बुद्धिचे तरंग 
क्षणक्षणां [पं. पालटे.] पाळटती रंग । धरूं जातां संग तंव तो होतो बाधक ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आतां अवघी तोडीं 
माझी चिंता । येऊनि पंढरिनाथा वास करीं हृदयीं ॥३॥ 








॥७॥ 


२२४८. बरें आह्यां कळो आलें देवपण । आतां गुज कोण राखे तुझें ॥१॥॥ ध्रु. ॥मारिलें कां मज 
सांग आजिवरी । आतां सरोबरी तुज मज ॥ ७ ॥ जें आह्मी बोलों तें आहे तुझ्या अंगीं । देईन प्रसंगीं आजि 
शिव्या ॥२॥ निलाजिरा तुज नाहीं याति कुळ | चोरटा शिंदळ ठावा जना ॥३ ॥ खासी धोंडे माती जीव जंत 
झाडें । एकले उघडें परदेसी ॥४ ॥ गाढव कुतरा ऐसा मज ठावा । बईल तूं देवा भारवाही ॥ ५ ॥ [दे. लडिका.] 
लटिका तूं मागें बहुतांसी ठावा । आलें अनुभवा माझ्या तें ही ॥६॥ तुका ह्मणे मज खवळिलें भांडा । आतां 
धीर तोंडा न धरवे ॥७॥ 














२२४९. आही भांडों तुजसवें । वर्मी धरूं जालें ठावें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ होसी सरड बेडुक । [दे. त. वाग.] 
वाघ गांढ्या ही पाईक ॥ 9 ॥ बळ करी तया भ्यावें । पळो लागे तया घ्यावें ॥२॥ तुका ह्मणे दूर परता । नर 
नारीना तूं भूता ॥३॥ 





२२५०. काय साहतोसी फुका । माझा बुडविला रुका ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ रीण घराचे पांगिळें । तें न सुटे 
कांहीं केलें ॥& ॥ चौघांचिया मर्ते । आधीं खरें केलें होतें ॥२॥ तुका ह्मणे यावरी | आतां भीड कोण धरी ॥ ३ 
॥ 





२२५१. प्रीतीचा [पं. कळह.] कळहे पदरासी घाली पीळ । सरों नेदी बाळ मागें पुढें पित्यासी ॥१॥ ॥ ध्रु. 
॥ काय लागे त्यासी बळ हेडावितां कोण काळ । गोवितें सबळ [पं. जाली.] जाळीं स्नेहसूत्राचीं ॥७ ॥ सलगी 
दिला लाड (पं. बोले तैसें वाटे ०.] बोले तें तें वाटे गोड । करी बुझावोनि कोड हातीं देऊनि भातुकें ॥२॥ तुका 
ह्मणे बोल कोणा हें कां नेणां नारायणा । सलगीच्या वचना कैचें उपजे विषम ॥३॥ 











॥४॥ 


२२५२. भार देखोनि वैष्णवांचे । दूत पळाले यमाचे ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आले आले वैष्णववीर । काळ 
कांपती असुर ॥ ७ ॥ [दे. गरुडडकयांच्या. पं. गरुडटक्याच्या.] गरुडटकयाच्या भारें । भूमी गर्जे [दे. त. जेजेकारें.] 
जयजयकारें ॥२॥ तुका ह्मणे काळ । पळे देखोनियां बळ ॥३॥ 





॥१॥ 


२२५३. [पं. रंगा रंगारे श्रींरंगा ।काय भुललासी पतंगा ॥ .] रंगी रंगें रे [त. वो.] श्रीरंगे | काय भुललासी पतंगें ॥१॥ 
॥ ध्रु. ॥ शरीर जायांचें ठेवणें ।॥ धरिसी अभिळास [पं. अभिळाश.] झणें ॥ ७ ॥ नव्हे तुझा हा परिवार | द्रव्य दारा 
क्षणभंगुर ॥ २ ॥ अंतकाळींचा सोइरा | तुका ह्मणे विठो धरा ॥३॥ 








॥१॥ 


विषयानुक्रम 





२२५४. जन्मा येउनि काय केलें । तुवां मुदल गमाविळें ॥१॥॥ध्रु. ॥कां रे न फिरसी माघारा । 
अझुनि तरी फजितखोरा ॥ ७ ॥ केली गांठोळीची नासी । पुढें भीक [दे. भीके.] चि मागसी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
ठाया । जाई आपल्या आलिया ॥३॥ 

॥१॥ 


२२५५. पंढरीस जाते निरोप आइका । वैकुंठनायका क्षेम [दे. पं. क्षम.] सांगा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अनाथांचा 
नाथ हें तुझें वचन । धांवे नको दीन गांजो देऊं ॥ ७ ॥ ग्रासिलें भुजंगें सर्पे महाकाळें । न दिसे हें जाळे उगवतां 
॥ २ ॥ कामक्रोधसुनीं [पं. श्वापदे.] श्वापदीं बहुतीं । वेढलों [वे. आवुर्ती.] आवर्ती मायेचिये ॥३ ॥ मृगजलनदी 
बुडविना तरी । आणूनियां वरी तळा नेते ॥४॥ तुका ह्मणे तुवां धरिले उदास । तरि पाहों वास कवणाची ॥५ 
॥ 














२२५६. कृपाळू सज्ञन तुह्यी संतजन । हें चि कृपादान तुमर्चे मज ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ आठवण तुह्मी द्यावी 
पांडुरंगा । कींव माझी सांगा काकुलती ॥ ७ ॥ अनाथ अपराधी पतिताआगळा [पं. पतित०.] | परि पायांवेगळा 
नका करूं ॥२ ॥ तुका ह्मणे तुह्ली निरविल्यावरि । मग मज हरि उपेक्षीना ॥३॥ 





२२५७. संतांचिया पायीं माझा विश्वास [त. विसवास.] | सर्वभावे दास जालों त्यांचा ॥१॥॥ध्रु.॥तेचि 
माझे हित करिती सकळ । जेणें हा गोपाळ कृपा करी ॥ & ॥ भागलिया मज वाहतील [पं. कडिये.] कडे । [दे. 
यांचियातें.] त्यांचियानें जोडे सर्व सुख ॥ २ ॥ तुका ह्मणे शेष घेईन आवडी । वचन न मोडीं बोलिलों [त. पं. बोलिले 
तें.]तें ॥३॥ 





॥२३॥ 


२२५८. लाघवी [पं. सूत्र दोरी०.] सूत्रधारी दोरी नाचवी कुसरी । उपजवी पाळूनि संहारि [पं. नानापरिचें.] 
नानापरिचीं लाघवें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ पुरोनि पंढरिये उरळें भक्तिसुखें [पं. सुखावलें.] लांचावलें । उभें चि राहिलें 
कर कटीं न बैसे ॥७ ॥ बहु काळें ना सावळे बहु कठिण ना कोंवळें । गुणत्रया वेगळें बहुबळें आथीळें ॥२॥ 
असोनि नसे सकळांमधीं मना अगोचर बुद्धी । स्वामी माझा कृपानिधि तुका ह्मणे विठ्ठल [पं. श्रीविडले.] ॥३ ॥ 





२२५९. कीर्तन ऐकावया भुलले श्रवण । श्रीमुख लोचन देखावया ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ उदित हें भाग्य 
होईल कोणे काळीं । चित्त तळमळी ह्मणऊनि ॥ ७ ॥ उतावीळ बाह्या भेटिलागीं दंड । लोटांगणीं धड 
जावयासी ॥ २॥ तुका ह्मणे माथा ठेवीन चरणीं । होतील पारणी इंद्रियांची [पं. डोळियांची.] ॥३ ॥ 








२२६०. नाम घेतां कंठ ज्ञीतळ शरीर । इंद्रियां व्यापार नाठवती ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ गोड गोमटें हें अमृतासी 
वाड । केला कइवाड माझ्या चित्ते ॥ ७ ॥ प्रेमरसें जाली पुष्ट अंगकांति । त्रिविध सांडिती ताप [दे. अंग. ] अंगें 
॥२॥ तुका ह्मणे तेथे विकाराची मात । बोलों नये हित सकळांचे ॥३॥ 





॥२३॥ 


२२६१. स्वामिकाज [दे. 'स्वामिसेवा गुरुभक्ति । पितृवचन पाळिती ॥' असा पाठ नवीन केला आहे; पूर्वी मूळांत लिहिल्याप्रमाणेंच 
होता.] गुरुभक्ति । पितृवचन सेवा पाति ॥१॥॥ ध्रु. ॥ हे चि विष्णूची महापूजा । अनुभाव नाहीं दुजा ॥७॥ 
सत्य बोले मुखें । दुखवे आणिकांच्या दुःखें ॥२ ॥ निश्चयाचें बळ । तुका ह्मणे तेंच फळ ॥३॥ 





विषयानुक्रम 


२२६२. चित्त घेऊनियां तूं काय देसी । ऐसें मजपासीं सांग आधीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तरि च पंढरिराया 
करिन साटोवाटी । नेघें [पं. नघे.] जया तुटी येईल तें ॥ ७ ॥ रिंद्धिसिद्धि कांहीं दाविसी अभिळास | नाहीं मज 
आस मुक्तीची ही ॥२ ॥ तुका ह्मणे [पं. माझें तुझें.] तुझें माझें घडे तर । भक्‍तीचा भाव रे देणें [पं. घेणें देणे.] घेणें ॥ ३ 
॥ 


२२६३. तुझा संग पुरे संग पुरे । संगति पुरे विठोबा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आपल्या सारिखें करिसी दासां । 
भिकारिसा जग जाणे ॥  ॥ [पं. रूप नाहीं ठावा नांवा .] रूपा नाहीं ठाव नांवा । तैसें [त. आह्या.] आमुर्चे करिसी देवा 
॥२॥ तुका ह्मणे तोयें आपुलें भेंडोळें । करिसी वाटोळें माझें तैसें ॥३॥ 





२२६४. आतां मज तारी । वचन हें साच करीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तुझें नाम दिनानाथ । ब्रिदावळी 
जगविख्यात ॥ ७ ॥ कोण लेखी माझ्या दोषा । तुझा त्रिभुवनी ठसा ॥२॥ वांयां जातां मज | तुका ह्मणे तुह्या 
लाज ॥३॥ 








२२६५. विठ्ठल आमुचा निजांचा । सजन सोयरा जीवाचा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मायबाप चुलता बंधु । अवघा 
तुजशीं संवंधु ॥७ ॥ उभयकुळींसाक्ष । तूं चि माझा मातुळपक्ष ॥२॥ समर्पिली काया | तुका ह्मणे पंढरिराया ॥ 
३॥ 


२२६६. वेदाचा तो अर्थ आह्यांसी च ठावा । येरांनीं वाहावा भार माथां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ खादल्याची गोडी 
देखिल्यासी नाहीं । भार धन वाही मजुरीचे ॥ ७ ॥ उत्पत्तिपाळणसंहाराचें निज । जेणें नेलें बीज त्याचे हातीं ॥ 
२ ॥ तुका [दे. 'तुका ह्मणे आह्यां सांपडलें मूळ । आपण चि फळ आलें हातां ॥ असा पाठ मागून केला आहे; पूर्वी मूळांतल्या प्रमाणेंच होता. ] 
ह्मणे आले आपण चि फळ | हातोहातीं मूळ सांपडलें ॥३॥ 





२२६७. आमचा तूं [पं. 'तू' नाहीं.] त्र्णी ठायींचा चि देवा । मागावया ठेवा आलों [पं. द्वारा.] दारा ॥१ ॥ ॥ 
ध्रु. ॥ वर्म तुझे आह्यां सांपडले हातीं । धरियेले चित्तीं दृढ पाय ॥ & ॥ बैसलों धरणें कोंडोंनियां द्वारीं । आंतूनि 
बाहेरी येओं नेदी ॥२॥ तुज मज सरी होइल या विचारें । जळो भांडखोरें निलाजिरीं [पं. निलाजिरे.] ॥ ३ ॥ 
भांडवल माझें मिरविसी जनीं । सहस्र वोवणी [दे. वोवनी.] नाममाळा ॥४ ॥ तुका ह्मणे आह्मी केली जिवें साटी । 
तुह्मां आह्यां तुटी घाळू आतां ॥५॥ 











२२६८. काय धोविलें बाहेरी मन मळलें अंतरीं । गादलें जन्मवरी असत्यकाटें काटलें ॥१॥॥ध्रु. ॥ 
सांडी व्यापार दंभाचा शुद्ध करीं रे मन वाचा । तुझिया चित्ताचा तूं च ग्वाही आपुला ॥ ७ ॥ पापपुण्यविटाळ 
देहीं [पं. करितां.] भरितां न विचारिसी कांहीं । काय चाचपसी मही जी अखंड सोंवळी ॥ २ ॥ कामक्रोधा वेगळा 
ऐसा होई [पं. कां रे सोवळा.] कां सोंवळा | तुका ह्मणे कळा गुंडुन ठेवीं कुसरी ॥३॥ 














२२६९. ऊंस वाढवितां वाढली गोडी । गुळ साकर हे त्याची परवडी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सत्यकर्मे आचरे रे 
। बापा सत्यकर्मे आचरें रे । सत्यकर्मे आचरें होईल हित । वारेल [दे. त. वाढेल.] दुःख असत्याचें ॥७ ॥ 
साकरेच्या आळां लाविला कांदा । स्थूळसानापरि वाढे दुर्गंधा ॥ २ ॥ सत्य असत्य हें ऐसिया परी । तुका ह्मणे 
याचा विचार करीं ॥३॥ 








विषयानुक्रम 


२२७०. पाषाण देव पाषण पायरी । पूजा एकावरी पाय ठेवी ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥सार तो भाव सार तो भाव । 

अनुभवीं देव ते चि जाळे ॥ ७ ॥ उदका भिन्न पाळट काई । गंगा गोड येरां [पं. काय चवी.] चवी काय नाहीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे हें भाविकांचें वर्म । येरीं धर्माधर्म विचारावे ॥३॥ 

॥१० ॥ 


२२७१. जन्मा येऊनि कां रे निदसुरा । जाये भेटी वरा रखुमाईच्या ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पाप ताप दैन्य 
जाईल सकळ । पावसी अढळ उत्तम तें ॥& ॥ संतमहंतसिद्धहरिदासदाटणी । फिटती पारणीं इंद्रियांची ॥ २ 
॥ तुका ह्मणे तेथें नामाचा गजर । फुकाची अपार लुटी घेंई ॥३॥ 














२२७२. काय धोविलें कातडे । काळकुट भीतरि कुडे ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ उगा राहें लोकभांडा । 
चाळविल्या पोरें रांडा ॥ % ॥ घेसी बुंथी पानवथां । उगा च हालविसी माथा ॥ २ ॥ लावूनि बैसे टाळी । मन 
इंद्रिये मोकळीं ॥३॥ हालवीत बैस माळा । विषयजप वेळोवेळां ॥४ ॥ तुका ह्मणे हा व्यापार । नाम विठोबाचें 
सार ॥५॥ 

॥२॥ 





२२७३. येई वो येई वो येई [पं. धांवोनि लवलाह्या ।] धांवोनियां । विलंब कां वायां लाविला [पं. लावियेला.] 
कृपाळे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ विठाबाई विश्वंभरे भवच्छेदके । कोठें गुंतलीस [पं. माय.] अगे विश्वव्यापके ॥७ ॥न करीं 
न करीं न करीं आतां अळस अव्हेरु । [पं. प्रगट व्हावयासी केंचे.] व्हावया प्रकट कैर्चे दूरि अंतरु ॥२ ॥ नेघे नेघें नेघे 
[पं. माझे.] माझी वाचा विसांवा । तुका ह्मणे हांवा [पं. हांवहांव साधावा.] हांवा हांवा साधावा ॥३॥ 








२२७४. हें चि याच्या ऐसें [त. मागावें हो दोन.] मागावें दान । वंदूनि चरण नारायणा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ धीर 
उदारींव निर्मळ निर्मत्सर । येणें सर्वेश्वर ऐसें नांव ॥ ७ ॥ हा चि होईजेल याचिया विभागें । [पं. अनुभवी अंगें 
अनुभविलें.] अनुभववी अंगें अनुभववील ॥ २ ॥ जोडे तयाचे [पं. 'कां नाहीं.] कां न करावे सायास | जाला तरि 
अळस दीनपणें ॥३ ॥ पावल्यामागें कां न [पं. घालावी.] घलावी धांव । धरिल्या तरि हांव [पं. बळी येते ।.] बळ येतें ॥ 
४॥ तुका ह्मणे घाळूं खंडीमध्यें टांक । देवाचें हे एक करुनी घेऊं ॥५॥ 








२२७५. सत्ताबळे येतो मागतां विभाग । ळावावया लाग निमित्य करू ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तुझीं ऐसीं मुखें 
करूं [पं. उच्चारणा । बोले नारायणा०] उच्चारण बोलें नारायण सांपडवूं ॥ % ॥ आसेविण नाहीं उपजत मोहो | तरि च 
हा गोहो न पडे फंदीं ॥२॥ तुका ह्मणे आतां व्हावें याजऐसें । सरिसें सरिसें समागमे ॥३॥ 








२२७६. करितां होया [पं. होय.] व्हावें चित्त चि नाहीं । घटपटा कांहीं करूं नये ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मग 
हालत चि नाहीं जवळून । करावा तो सीण सीणवितो ॥ ७ ॥ साहत चि नाहीं कांहीं पांकुळलें । उगल्या उगले 
ढळत आहे ॥२ ॥ तुका ह्मणे तरी बोलावें झांकून । येथें खुणे खूण [त. पुरे ते. पं. पुरत.] पुरते चि ॥३॥ 














२२७७. संतसंगें [पं. संतसंग.] याचा वास सर्वकाळ । संचला सकळ [दे. मूर्विमंद.] मूर्तिमंत ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
घाळूनियां काळ अवघा बाहेरी | त्यासी च अंतरीं वास दिला ॥ ७ ॥ आपुलेंसें जिहीं नाहीं [पं. "उरो" नाही.] उरो 
दिलें । चोजवितां भळें ऐसीं स्थळे ॥२ ॥ तुका ह्मणे नाहीं झांकत परिमळ | चंदनार्चे स्थळ चंदन चि ॥३॥ 











विषयानुक्रम 





२२७८. पुष्ट कांति निवती डोळे । हे सोहळे श्रीरंगीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अंतर्बाहीं विळलेपन । हें भूषण मिरवूं ॥ 
 ॥ इच्छेऐसी आवड पुरे | विश्वंभरे जवळी ॥२ ॥ तुका करी नारायण या या सेवन नामार्चे ॥३॥ 


२२७९. सुकाळ हा दिवसरजनी । नित्य [दे. त. नीत.] धणी नवी च ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ करुण सेवूं नानापरी । 
राहे उरी गोडीने ॥ ॥ सरे ऐसा नाहीं झरा । पंक्ती करा समवेत ॥ २ ॥ तुका ह्मणे बरवा पान्हा । कान्हाबाई 
माउलीचा ॥३॥ 





२२८०. पाहतां तव एकला दिसे । केसा असे व्यापक ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ज्याचे त्याचे मिळणीं मिळे । तरी 
खेळे बहुरूपी ॥ ७ ॥ जाणिवेचे नेदी अंग । [पं. दिसे.] दिसो रंग निवडीना ॥२ ॥ तुका ह्मणे ये चि ठायीं । हें तों 
नाहीं सर्वत्र ॥३॥ 

॥८॥ 


२२८१. तुह्यांसाटीं आह्यां आपुला विसर । करितां अव्हेर कैसें [पं. केसा.] दिसे ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
विचाराजी आतां ठायीचें हे देवा । आह्यां नये हेवा वाढवितां ॥ % ॥ आलों टाकोनियां सुखाची वसती । पुढें 
माझ्या युक्ति खुंटलिया ॥२ ॥ तुका ह्मणे जाला सकळ वृत्तांत । केला प्रणिपात ह्मणऊनि ॥३॥ 














२२८२. करावा उद्धार हें तुह्मां उचित । आह्मी केळी नीत कळली ते ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ पाववील हाक 
धांवा ह्मणऊन । करावें जतन ज्याचें तेणें ॥ & ॥ दुश्चितासी बोल ठेवायासी ठाव । ऐसा आह्मी भाव जाणतसों 
॥२॥ तुका ह्मणे माझें कायावाचामन । दुसरें तें ध्यान करित नाहीं ॥३॥ 








२२८३. संताचे उपदेश आमुचे मस्तकीं । नाहीं [दे. मृतेळोकीं.] मृत्यलोकीं राहाणेसा ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
ह्मणऊनि बहु तळमळी चित्त | येई वो धांवत पांडुरंगे ॥ & ॥ उपजली चिंता लागला उसीर । होत नाहीं धीर 
निढळ वाटे ॥ २॥ तुका ह्मणे पोटीं रिघालेंसे भय । करूं आतां काय ऐसें जालें ॥३॥ 











२२८४. काळावरि घालूं तरि तो सरिसा । न पुरतां इच्छा दास कैसे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ आतां नाहीं कांहीं 
उसिराचें काम । न खंडावें प्रेम नारायणा ॥ ७ ॥ देणें लागे मग विलंब कां आड । गोड तरि गोड आदि अंत ॥ 
२॥ तुका ह्मणे होइल [दे. त. दरुषणें.] दर्शने निश्चिती [पं. निश्चिति.] | गाईन तें गीतीं ध्यान मग ॥३॥ 











२२८५. [पं. पर उपकार कायावाचामनें.] परिउपकारें कायावाचामन । वेचे सुदर्शन रक्षी तया ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
याजसाटीं असें योजिलें श्रीपति । संकल्पाचे हातीं सर्व जोडा ॥  ॥ परपीडे ज्याची जिव्हा मुंडताळे [त. 
मुडताळे] | यमदूत [पं. टाळे.] डाळे करिती पूजा ॥२ ॥ तुका ह्मणे अंबक्रध्षी दुर्योधना । काय झालें नेणां दुर्वासया 
॥३॥ 





२२८६. हागिल्याचे सिंके [पं. सिके.] वोणवा चि राहे । अपडठाकुन पाहे वेडगळ ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अत्यंत 
समय नेणतां अवकळा । येऊं नये बळा सिक धरा ॥ ७ ॥ भोजनसमयीं [पं. भोजनासमयी.] ओकाचा आठव । 
ठकोनियां जीव कष्ठी करी ॥२॥ तुका ह्मणे किती [पं. सांगावे.] सांगों उगवून । अभाग्याचे गुण अनावर ॥३॥ 








२२८७. [पं. नारडे.] नारे तरि काय नुजेडे कोंबडे । करूनियां वेडें [पं. आग्रो (आग्रह).] आघ्रो दावी ॥१॥॥ 
ध्रु. ॥ [त. आइत्याची.] आइत्याचे साहे फुकाचा विभाग । विक्षेपाने जग ची थू करी ॥& ॥ नेमून ठेविला करत्यानें 





विषयानुक्रम 





काळ । नल्हायेसें बळ [पं. पुढे करू.] करूं पुढें ॥२॥ तुका ह्मणे देव साहे जाल्यावरी । असांग चि [पं. तें.] करी [दे. 
सर्व संग।.] सर्व सांग ॥३॥ 
॥७॥ 


२२८८. तरी सदा निर्भर दास । चिंताआसविरहित ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥अवघा च एकीं ठाव । [पं. नुद्ध.] सर्व 
भाव विठ्ठलीं ॥& ॥ निरविलें तेव्हां त्यास । जाला वास त्यामाजी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे [त. गुण गावे ।] रूप घ्यावें । 
नाहीं ठाव गुणदोष ॥३॥ 





२२८९. वेडिया उपचार करितां सोहळे । काय सुख कळे तयासी तें [त. “तें” नाही.] अंधापुढें दीप 
नाचती नाचणें । भक्‍्तिभावेंविण भक्ति तैसी ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तिमाणें [पं. तिमाने.] राखण ठेवियेळें सेता । 
घालुनियां माथां चुना तया । खादलें ह्यमणोनि सेवटीं बोंबली [दे. बोंबाली.] । ठायींची भुली कां नेणां रया ॥७॥ 
मुकियापासाव सांगतां [पं. पुराणें.] पुराण । रोगिया मिष्टान्न [दे. काई.] काय होय । नपुंसका काय करील पदि्मिणी 
। रुचिविण वाणी तैसे होय ॥ २ ॥ हात पाय नाहीं करिल तो [दे. काई.] काय । [पं. वृक्षी.] वृक्षा फळ आहे 
अमोलिक । हातां नये तैसा बांयां च तळमळी । भावेंविण भोळी ह्मणे तुका ॥३॥ 





२२९०. मेघवृष्टीर्ने [दे. “मेघवृष्टीने" असतां “मेघवृष्टीन” केलें आहे.] करावा उपदेश परि गुरुने न करावा शिष्य । 
बांटा लाभे त्यास केल्या अर्धकर्माचा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ द्रव्य वेचावें [अन्नसत्री.] अन्नछत्रीं भूती द्यावें सर्वत्र । नेदावा 
[त. न द्यावा.] हा पुत्र उत्तमयाती पोसणा [दे. त. पोसना.] ॥ 9 ॥ बीज न पेरावें खडकीं ओल नाहीं ज्याचे बुडखीं । 
थीतां ठके सेखीं पाठी लागे दिवाण ॥ २ ॥ गुज बोलावें संतांश्ीं पत्नी राखावी जैसी [पं. दासी जैसी.] दासी । लाड 
देतां तियेसी वांटा पावे कर्माचा ॥३ ॥ शुद्ध कसूनि पाहावें वरि रंगा न भुलावें । तुका ह्मणे घ्यावें जया नये तुटी 
तें॥४॥ 














२२९१. नावडावें जन नावडावा मान । करूनि प्रमाण तूं चि होई ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ सोडवूनि [दे. सोडुनि. पं. 
सांडुनियां.] देहसंबंध [दे. त. वेसनें.] व्यसने । ऐसी नारायणें कृपा कीजे ॥ ७ ॥ नावडावें रूप नावडावे रस | अवघी 
राहो आस पायांपाज्ीं ॥२॥ तुका ह्मणे आतां आपुलिया सत्ता । करूनि अनंता ठेवा [पं. ठेवी.] ऐसें ॥३॥ 





२२९२. उपाधिवेगळे तुह्मी निर्विकार । कांहीं च संसार तुह्यां नाहीं ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ ऐसें मज करूनी 
ठेवा नारायणा । समूळ वासना नुरवावी ॥ ७ ॥ निसंग तुह्यांसी राहणे एकट । नाहीं कटकट साहों येत [दे. त. 
येक.] ॥ २ ॥ तुका ह्मणे नाहीं मिळों येत शिळा [दे. शिळ.] | रंगासी सकळा [दे. सकळ. (हे दोन्ही पाठ मागून केलेले आहेत).] 
स्पटिकाची ॥३॥ 











२२९३. माहार माते चपणी भरे | न कळे खरें पुढील ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ वोंगळ [पं. अधमाचे वोंगळ गुण.] 
अधमाचे गुण | जातां घडी न लगे चि ॥ ७ ॥ श्वान झोळी स्वामिसत्ता । कोप येतां उतरे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
गुमान कां | सांगों लोकां अधमासी ॥३॥ 





२२९४. डोळ्यामध्ये जैसें कणु । अणु तें हि न [प. साहे.] समाये ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तेसें शुद्ध [पं. राखा.] करीं 
हित । नका चित्त बाटवूं ॥ & ॥ [पं. अपल्याचा.] आपल्याचा कळवळा । आणिका बाळावरिन ये ॥२ ॥ तुका ह्मणे 
बीज [दे. मुडां.] मुडा । जैशा [पं. तैज्ञा.] चाडा पिकाच्या ॥३ ॥ 


विषयानुक्रम 


२२९५. मुखीं नाम हातीं मोक्ष । ऐसी साक्ष [पं. बहुतांची.] बहुतांसी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ वैष्णवांचा माल खरा । 
[पं. तूर्तातूर्त.] तुरतुरा वस्तूसी ॥ ७ ॥ भस्म दंड न लगे काठी । तीर्था आटी भ्रमण ॥२ ॥ तुका ह्मणे आडकाठी | 
नाहीं भेटी देवाचे ॥३॥ 





२२९६. आगी लागो तया सुखा । जेणें हरि नये मुखा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मज होत कां विपत्ति । पांडुरंग 
राहो चित्तीं ॥७ ॥ जळो तें समूळ । धन संपत्ति उत्तम कुळ ॥२॥ तुका ह्मणे देवा । जेणें घडे तुझी सेवा ॥३॥ 





२२९७. आतां न ह्मणे मी माझें । नेघे भार कांहीं ओझें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तूंचि तारिता मारिता । कळों 
आलासी निरुता ॥ 9 ॥ अवघा तूं चि जनार्दन । संत बोलती वचन ॥२ ॥ तुका ह्मणे पांडुरंगा [पं. « कांहीं । माझें 
तिळभरी नाहीं.] | तुझ्या रिगालों वोसंगा ॥३ ॥ 








२२९८. समुद्रवळयांकित पृथ्वीचे दान । करितां समान न ये नामा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ह्मणऊनि कोणीं न 
करावा आळस । ह्मणा रात्रीदिवस रामराम ॥ ७ ॥ सकळ ही [पं. ज्ञाश्र.] शास्त्रे पठण करितां वेद । सरी नये 
गोविंदनामें [दे. नाम एकें. पं. नामें एका०.] एके ॥२॥ सकळ ही तीर्थे [त. प्रयाग हे काशी. पं. प्रयागादि का्ी.] प्रयाग काशी | 
करितां नामाशीं तुळेति ना ॥३॥ कर्वतीं कर्मरीं देहासी दंडण । करितां समान नये नामा ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे 
ऐसा आहे श्रेष्ठाचार । नाम हें चि सार विठोबाचें ॥५॥ 











२२९९. अवघ्या वाटा जाल्या क्षीण [पं. कली.] कळीं न घडे साधन | उचित विधि विधान न कळे न घडे 
सर्वथा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ भक्तिपंथ बहु सोपा पुण्य [पं. नागवती.] नागवया पापा । येणें जाणें खेपा येणें [प. अवघ्या येणें 
खंडती.] चि एक खंडती ॥ ७ ॥ उभारोनि वाहे विठो पालवीत आहे । दासां मी चि [पं. आहे.] साहे मुखें बोळे 
आपुल्या ॥ २ ॥ भाविक विश्वासी पार [पं. पावविलें. त. उतरील.] उतरिलें त्यांसी । तुका ह्मणे नासी कुतर्क्याचे 
कपाळीं ॥३॥ 








२३००. आह्मीं नामाचे धारक नेणों प्रकार आणीक । सर्व भावें एक विठ्ठल चि प्रमाण ॥१॥॥ध्रु.॥न 
लगे जाणावें नेणावें गावें आनंदें नाचावें । प्रेमसुख [पं. ० घ्यावे या वैष्णवांसंगती ।.] घ्यावे वैष्णवांचे संगती ॥ 8 ॥ 
भाववळे घाळू कास लज्ञा चिंता दवडूं आस । पायीं निजध्यास [पं. ह्मणवू.] ह्मणो दास विष्णूचे ॥२॥ भय नाहीं 
जन्म घेतां मोक्षपदा [पं. मोक्षसुखा.] हाणों लाता । तुका ह्मणे सत्ता धरूं निकट सेवेची ॥३॥ 











२३०१. आह्मी हरिचे संवगडे जुने ठायींचे वेडे वागडे । हातीं धरुनी कडे पाठीसवें वागविलों ॥१॥ ॥ 
ध्रु. ॥ ह्मणोनि भिन्न भेद नाहीं देवा आह्यां [पं. त. एकदोही.] एकदेहीं । नाहीं जालों [त. कांही.] कहीं एका एक वेगळे 
॥ ४ ॥ निद्रा करितां होतों पायीं सवें चि ल॑का घेतळी तई । [दे. त. वान्नरें.] वानरें गोवळ गई सवें चारित 
फिरतसों ॥ २ ॥ आह्यां नामाचे चिंतन राम कृष्ण नारायण | तुका ह्मणे क्षण खातां जेवितां न विसंभों [पं. विसंबों.] 
॥३॥ 








२३०२. मागें बहुतां जन्मीं हेंचि करित आलों आह्मी । भवतापश्रमी दुःखें पीडिलीं निववूं त्यां ॥१ ॥ ॥ 
ध्रु. ॥ गर्जो हरिचे पवाडे मिळो [पं. मिळवू] वैष्णव बागडे । पाझर रोकडे काढूं पाषाणामध्यें ॥ ७ ॥ भाव शुद्ध 
नामावळी हर्षे नाचों पिटूं टाळी । घाळूं पायां तळीं कळिकाळ [पं. याबळे.] त्याबळें ॥ २ ॥ कामक्रोध बंदखाणी [पं. 
बंदीखाणी.] तुका ह्मणे दिले दोन्ही । इंद्रियांचे धणी आह्मी जालों गोसांवी ॥३॥ 








विषयानुक्रम 





२३०३. अमर तूं खरा । नव्हे केसा भी दातारा ॥१॥॥ ध्रु. ॥चाल जाऊं संतांपुढें । वाद सांगेन निवाडे 
॥४॥ तुज नांव जर नाहीं । तर माझें दाव काई ॥ २ ॥ [पं. हें कडवें नाहीं.] तुज रूप नाहीं । तर माझें दाव काई ॥ 
३ ॥ खेळसी तूं लीळा । तेथें [पं. तरी काय मी वेगळा.] मी काय वेगळा ॥४ ॥ साच तूं लटिका । तैसा मी ही ह्मणे 
तुका॥५॥ 








२३०४. मंत्र [दे. पं. चळ.] चळे पिसें लागतें सत्वर । अबद्ध ते फार तरले नामें ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ [दे. आशोचे. 
त. आक्षीच्य.] अशौच तो बाधी आणिकां अक्षरां । नाम निदसुरा घेतां तरे ॥ ७ ॥ रागज्ञानघात चुकतां होय वेळ । 
नाम सर्वकाळ शुभदायक ॥ २ ॥ आणिकां [पं. « भजना विधि बोलिला०.] भजना बोलिला निषेध । नाम तें अभेद 
सकळां मुखीं ॥३॥ तुका ह्मणे तपें घालती घालणी । वेश्या उद्धरूनि नेली नामें ॥४॥ 











२३०५. नव्हती ते संत करितां कवित्व । संताचे ते आप्त [पं. होती (पण “न” लेखकप्रमादानें चुकला आहे असें उघड 
दिसतें).] नव्हती संत ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ येथें नाहीं वेडा सरतें [त. सरत आड नावें. पं. सरत आड नांव.] आडनांवें । निवडे 
घावडाव व्हावा अंगीं ॥७ ॥ नव्हती ते संत धरितां भोंपळा । करितां वाकळा प्रावरण [पं. प्रावर्ण तें. त. प्रावर्णे.] ॥ २ 
॥ [पं. हें कडवें या ठिकाणीं नसून “नव्हती संत करितां तप तीर्थाटणें०” या कडव्याच्या पुढें आहे.] नव्हती ते संत करितां कीर्तन | 
सांगतां पुराणें नव्हती संत ॥३ ॥ नव्हती ते संत वेदाच्या पठणें । कर्म आचरणें नव्हती संत ॥ ४ ॥ [पं. नव्हती ते 
संत.] नव्हती संत करितां तप तीर्थाटणें । सेविलिया वन नव्हती संत ॥ ५ ॥ नव्हती संत माळामुद्रांच्या भूषणे । 
भस्मउद्धूळणें नव्हती संत ॥ ६ ॥ तुका हाणे नाहीं निरसला देहे | [पं. तंव हे अवघे संसारिक.] तों अवघे हे संसारिक 
॥७॥ 




















२३०६. हें चि दान देगा देवा । तुझा विसर न व्हावा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ गुण गाईन आवडी । हे चि माझी 
सर्व जोडी ॥७ ॥ न लगे मुक्ति [पं. धनसंपदा.] आणि संपदा । संतसंग देई सदा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे गर्भवासी । 
सुखें घालावें आह्यासी ॥३॥ 





२३०७. भाग्यवंता हे परवडी । करिती जोडी जन्माची ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [दे. आपुल्याला लाहो भावें. पं. आपुल्याला 
हो भावे.] आपुलाल्या लाहों भावें । जें ज्या व्हावें ते आहे ॥ ७ ॥ इच्छाभोजनाचा दाता । न लगे चिंता करावी ॥२ 
॥ तुका ह्मणे आल्या थाऱ्या | वस्तु बऱ्या मोलाच्या ॥३॥ 











२३०८. वंचुनियां [पं. वेचुनिया.] पिंड । भाता दान करी लंड ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ जेसी याची चाली वरी । तैसा 
अंतरला दुरी ॥& ॥ मेला राखे दिस | [दे. ज्यालेपणें.] ज्यालेपण जालें वोस ॥२॥ तुका ह्मणे देवा । लोभें न पुरे 
चिसेवा॥३॥ 


२३०९. अधीरा माझ्या मना ऐकें [दे. ऐक एकी. पं. ऐक एक.] एकी मात | तूं कां रे दुश्चित निरंतर ॥१ ॥॥ 
ध्रु. ॥ हे चि चिंता काय खावें ह्मॅणऊनि । भले तुजहूनि पक्षिराज ॥ ७ ॥ पाहा तें चातक नेघे भूमिजळा । वरुषे 
उन्हाळा मेघ तया ॥२॥ सकळयातींमध्यें ठक हा सोनार । त्याघरीं व्यापार झारियाचा ॥३ ॥ तुका ह्मणे जळीं 
वनीं जीव एक | तयापाज्ीं लेख काय असे ॥४॥ 








२३१०. कां रे नाठविसी कृपाळु देवासी । पोसितो जनासी एकला तो ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ बाळा [पं. दुध.] 
दुधा कोण करितें उत्पत्ती । वाढवी श्रीपति [पं. स्वये] सर्वे दोन्ही ॥ ७ ॥ फुटती तरुवर उष्णकाळमासीं । जीवन 





विषयानुक्रम 





तयांसी कोण घाली ॥ २ ॥ तेणें तुझी काय [पं. केली नाहीं.] नाहीं केली चिंता । राहे त्या अनंता आठवूनि ॥३॥ 
तुका ह्मणे ज्याचें [पं. नांवा] नाम विश्वंभर | त्याचे निरंतर ध्यान करीं ॥४॥ 





२३११. उदारा कृपाळा पतितपावना । ब्रिदें नारायणा साच तुझीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ वर्णिळासी जैसा 
जाणतां नेणतां । तैसा तूं अनंता साच होसी ॥ ७ ॥ दैत्यां काळ भक्‍तां मेघऱ्याममूर्ति । चतुर्भुज हातीं शंख चक्र 
॥२॥ काम इच्छा तयां तैसा होसी राणीं । यशोदेच्या स्तनीं पान करी ॥३ ॥ होऊनि सकळ कांहींच न होसी । 
तुका ह्मणे यासी वेद ग्वाही ॥४॥ 








२३१२. ऐका संतजन उत्तरें माझे बोबडे बोल । करीं लाड तुह्यांपुढे हो कोणी झणी कोपाल ॥१॥॥ 
ध्रु. ॥उपाय साधन आइका कोण गति अवगति | दृढ बैसोनि सादर तुह्मी धरावें चित्तीं ॥४ ॥ धर्म तयासी घडे 
रे ज्याचे [पं. आधीन.] स्वाधीन भाज । कर्म तयासी जोडे रे भीत नाहीं लाज ॥ २ ॥ पुण्य तें जाणां रे भाइनो [पं. 
परोपकाराचें.] परउपकाराचें । परपीडा परनिंदा रे [पं. '२' नाही.] खरें पाप [पं. त्याचे.] तयार्चे ॥३ ॥ लाभ तयासी 
जाला रे मुखीं देव उच्चारी । प्रपंचापाठी गुंतला हाणी तयासी च थोरी ॥ ४ ॥ सुख तें जाणा रे भाइनो 
संतसमागम । दुःख तें जाणारे भाइनो [दे. पं. शमें तेथे विश्म.] सम तेर्थे विषम [त. विज्म.] ॥५ ॥ साधन तयासी साधे 
रे ज्याची स्वाधीन बुद्धि । [पं. पराधीन.] पराधीनासी आहे घात रे थोर [पं. जाणा.] जाण संबंधी ॥६॥मान पावे तो 
आगळा मुख्य इंद्रियें [पं. इंद्रिय. त. इंद्रिये.] राखे । अपमानी तो अधररसस्वाद चाखे ॥ ७ ॥ जाणता तयासी 
बोलिजे जाणे समाधान [पं. सारलक्षण.] | नेणता तयासी बोलिजे वाद करी भूषण ॥ ८ ॥ भला तो चि एक जाणा 
रे गयावर्जन करी । बुरा धन नष्ट मेळवी परद्ार जो करी ॥ ९ ॥ आचारी अन्न काढी रे गाई अतितभाग । 
अनाचारी करी भोजन ग्वाही नसतां संग ॥ १० ॥ स्वहित तेणें चि [पं. "चि" नाही.] केलें रे भूतीं देखिला देव | 
अनहित तयाचें जालें रे आणी अहंभाव ॥ ११ ॥ धन्य जन्मा ते चि आले रे एक हरिचे दास । धिग ते विषयीं 
गुंतले केला [पं. आयुष्याचा नाश.] आयुष्या नास ॥ १२ ॥ जोहरी [दे. जोहोरे तो.] तो चि एक जाणा रे जाणे 
सिद्धलक्षणें [पं. सिद्धलक्षण.] | वेडसरु तो भुले रे वरदळभूषणें ॥ १३ ॥ बळियाढा तो चि जाणा रे | भक्ति दृढ 
शरीरीं । गांढ्या तयासी बोलिजे एक भाव न धरी ॥ १४ ॥ खोल तो वचन गुरूचे जो गिळूनि बैसे | उथळ धीर 
नाहीं अंगीं रे ह्मणे होईल कैसें ॥ १५ ॥ उदार तो [पं. तो चि जीव०.] जीवभाव रे ठेवी देवाचे पायीं । कृपण तयासी 
बोलिजे पडे उपाधिडाई ॥ १६ ॥ चांगलेंपण तें चि रे ज्याचें अंतर शुद्ध । वोंगळ [दे. मळिन.] मळिण अंतरीं वाणी 
वाहे दुर्गंध ॥ १७ ॥ गोड तें चि [पं. 'एक' नाही.] एक आहे रे सार विठ्ठलनाम । कडु तो संसार रे लक्षचौऱ्याशी 
जन्म ॥१८ ॥ तुका ह्मणे मना [पं. रे धरी.] धरी रे संतसंगतिसोई । न लगे कांहीं करावें राहें विठ्ठलपायीं ॥१९ ॥ 
































॥ येकाखडी ॥१॥ 








२३१३. करावा कैवाड । नाहीं तरी आला नाड ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ स्मरा पंढरीचा देव | मनीं धरोनिया भाव 
॥ ४ ॥ खचविलें काळें । उगवा लवलाहें जाळे ॥ २ ॥ गजर नामाचा । करा लवलाहे वाचा ॥३ ॥ घरटी 
चक्रफेरा । जन्ममृत्याचा भोंवरा ॥४ ॥ नानाहव्यासांची जोडी । तृष्णा करी देशधडी ॥५ ॥ चरणीं ठेवा [पं. ठेवी.] 
चित्त । ह्मणवा देवाचे अंकित ॥ ६ ॥ छंद नानापरी । कळा न पविजे हरी ॥ ७ ॥ जगाचा जनिता | 
भुक्तिमुक्तींचा ही दाता ॥ ८ ॥ झणी माझें माझें ।॥ भार वागविसी ओझें ॥९ ॥ यांची कां रे गेली बुद्धि । नाहीं [पं. 
तयाची हे शुद्धि.] तरायाची शुद्धि ॥१० ॥ टणक धाकुलीं । अवघीं सरती विठ्ठलीं ॥११ ॥ ठसा त्रिभुवनीं । उदार हा 
शिरोमणि ॥ १२ ॥ डगमगी तो वांयां जाय | धीर नाहीं गोता खाय ॥ १३ ॥ ढळों नये जरी । लाभ घरिचिया घरीं 
॥ १४ ॥ नाहीं ऐसें राहे । कांहीं नासिवंत देहे ॥ १५ ॥ तरणा भाग्यवंत । नटे हरिकीर्तनांत ॥ १६ ॥ थडी टाकी 
पैलतीर । बाहे ठोके होय वीर ॥ १७ ॥ [पं. 'दमातिचें नांवें । अहंकार जाय जीवें ॥ ' असें आहे. दे. पूर्वी असा पाठ होता; मागून फिरविला 














विषयानुक्रम 





आहे.] दया तिर्चे नांव | अहंकार जाय जंव ॥ १८ ॥ धनधान्य हेवा । [पं. नाड.] नाडे कुटुंबाची सेवा ॥ १९ ॥ नाप 
गोविंदाचें । घ्या रे हेंचि भाग्य साचें ॥ २० ॥ परउपकारा । वेचा शक्‍ति निंदा वारा ॥ २१ ॥ फळ भोग इच्छा | 
देव आहे [पं. जेसा.] जयां तैसा ॥ २२ ॥ बरबा ऐसा छंद । वाचे गोविंद गोविंद ॥ २३ ॥ भविष्याचे माथां | भजन न 
[दे. 'न द्यावें या बद्दल 'नेदावे'.] द्यावें सर्वथा ॥ २४ ॥ माग लागला न संडीं । अळसें माती घालीं तोंडीं ॥ २५ ॥ यशा [दे. 
कीर्त.] कीर्ति मान । तरी जोडे नारायण ॥ २६ ॥ रवि लोपे तेजे । जरी हारपे हें दुर्जे ॥ २७ ॥ लकार लाविला । 
असतां नसतां चि उगळा ॥ २८ ॥ [दे. पं. वासने चि.] वासनेची धाडी । बंद खोड्या नाड्या [पं. नाड.] बेडी ॥ २९ ॥ 
[पं. सार तें.] सरतें न कळे | काय झांकियेळे डोळे ॥ ३० ॥ खंती ते न धरा । होणें [पं. होय.] गाढव कुतरा ॥३१ ॥ 
सायासाच्या जोडी । पिके [त. पिकें. दे. 'पिकें' असतां 'पिके' केलें आहे. पं. पीक काढिले ते पेडी.] काढियेल्या पेडी ॥ ३२ ॥ 
हातीं हित आहे । परि न करिसी पाहें ॥३३ ॥ अळंकार लेणें । ल्या रे तुळसीमुद्राभूषणें [पं. तुळसीभूषणे.] ॥ ३४ ॥ 
[दे. क्ष्याति. त. क्षाति.] ख्याती केली विष्णुदासीं । तुका ह्मणे पाहा केसी ॥३५ ॥ 


























२३१४. देवें देऊळ सेविलें । उदक कोरडें चि ठेविलें [त. ठेले.] ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नव्हे मत गूढ उमाने 
कांहीं । तूं आपआपणारपें [दे. कांही.] पाहीं ॥ & ॥ पाठें पूर वोसंडला । सरिता सागर तुंबोनि ठेला ॥ २ ॥ [पं. 
वाझेघरीं.] वांजेघरीं बाळ तान्हा । एक बाळी दों कानां ॥३ ॥ तुका ह्मणे पैस । अनुभविया ठावा गोडीरस ॥४॥ 


॥ [त. कीर्त० मूल मृ०. पं. लोहोगांवीं मूल कीर्तनांत जीवंत जालें ते अ०.] लोहागांवी कीर्तनांत मेळें मूल जीत झालें ते समयी 
स्वामींनीं अभंग केले ते 


२३१५. अशक्‍य तों [पं. ते.] तुह्यां नाहीं नारायणा । निर्जीवा चेतना आणावया ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मागे काय 
जाणों स्वामीचे पवाडे । आतां कां रोकडे दावूं नये ॥ ७ ॥ थोर भाग्य आह्मी [पं. समर्थाची.] समर्थाचे [त. काशे.] 
कासे | ह्मणवितों दास काय थोडें ॥२॥ तुका ह्मणे माझे निववावे डोळे । दावूनि सोहळे सामर्थ्याचे ॥३॥ 








२३१६. दाता तो एक जाणा । नारायणा स्मरवी ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आणीक नासिवंतें काय । न सरे हाय 
[पं. ज्याचनी.] ज्यांच्यानें ॥& ॥ यावें तयां काकुलती । जे दाविती सुपंथ ॥२॥ तुका ह्मणे उरी नुरे । त्याचे खरे 
उपकार ॥३॥ 





अलंकापुरी ब्राह्मण धरणें बसून बेताळीस दिवस उपवासी होता त्यास दृष्टांत कीं देहूस तुकोबापाशी जाणें. 
ब्राह्मण स्वामीपें आला त्याबदल अभंग ॥३१ ॥ 


२३१७. श्रीपंढरीशा पतितपावना । एक विज्ञापना पायांपाशीं ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अनाथां जीवांचा तूं 
काजकेवारी । ऐसी चराचरीं ब्रिदावळी ॥ ७ ॥ न संगतां [पं. सांगतां] कळे अंतरींचे गुज । आतां तुझी लाज तुज 
देवा ॥२ ॥ आळिकर [पं. त्याचें.] ज्याचे करिसी समाधान । अभयाचें दान देऊनियां ॥३॥ तुका ह्मणे तूं चि खेळे 
दोहीं ठायीं । नसेल तो देई धीर मना ॥४॥ 





२३१८. अगा ये उदारा अगा विश्वंभरा । रखुमाईच्या वरा पांडुरंगा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अगा सर्वोत्तमा अगा 
कृष्णा रामा । अगा मेघऱ्यामा विश्वजनित्या ॥ ७ ॥ अगा कृपावंता जीवन तूं दाता । अगा सर्वसत्ता धरितया ॥ 
२ ॥ अगा सर्वजाणा अगा नारायणा | करुणावचना चित्त द्यावें ॥३॥ तुका ह्मणे नाहीं अधिकार तैसी । सरती 
पायांपाशीं केली मागे ॥४॥ 





विषयानुक्रम 





२३१९. नव्हें दास खरा । परि जाला हा डांगोरा ॥ १ ॥ ध्रु. ॥ यासी काय करूं आतां । तूं हे सकळ 
जाणता ॥ ७ ॥ नाहीं पुण्यगांठी । जे [पं. देहे वेचूं.] हें वेंचू कोणासाठीं ॥२ ॥ तुका ह्मणे कां उपाधी । वाढविली 
कृपानिधी ॥३॥ 


२३२०. तुजविण सत्ता । नाहीं वाचा वदविता ॥१ ॥ | ध्रु. ॥ ऐसे आह्मी जाणों दास | ह्मणोनि जालों 
उदास ॥९॥ तुह्मी दिला धीर । तेणें मन झालें स्थिर ॥२॥ तुका ह्मणे आड । केलों मी हें तुझें कोड ॥३॥ 





२३२१. काय मी जाणता । तुह्याहूनि अनंता ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. जे.] जो हा करूं अतिशय । [त. काय.] कां 
तुह्यांदया नये ॥ ७ ॥ काय तुज नाहीं कृपा । विश्वाचिया मायबापा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे वाणी । माझी वदे 
तुह्यांहूनि ॥३॥ 





२३२२. काय ज्ञानेश्वरी उणें । तिहीं पाठविलें धरणें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐकोनियां लिखित । ह्यूण 
जाणवली हे मात ॥ ७ ॥ तरी जाणे धणी । वदे सेवकाची वाणी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे ठेवा [त. «देवा । होता सांभाळी हा 
ठेवा॥.]। होतां सांभाळावे देवा ॥३॥ 


२३२३. ठेवूनियां डोई । पायीं जालों उतराई ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कारण तें तुह्यी जाणां । मी तराळ 
नारायणा ॥ 9 ॥ प्रसंगीं वचन । दिले तें चि खावें अन्न ॥२॥ तुका ह्मणे भार । तुह्मी जाणां थोडा फार ॥३॥ 





उपदेडा अभंग ॥ ११ ॥ 


२३२४. नको कांहीं पडों ग्रंथाचिये [दे. प्रथाचे.] भरीं । शीघ्र व्रत करीं हेंचि एक ॥१॥॥ ध्रु. ॥ देवाचिये 
चाडे आळवावें देवा । ओस देहभावा पाडोनियां ॥ ७ ॥ साधनें घालिती काळाचिये मुखीं । गर्भवास सेखीं [दे. 
सेकी.] न चुकती ॥ २ ॥ उधाराचा मोक्ष होय [पं. नोहे.] नव्हे ऐसा । पतनासी इच्छा आवश्‍यक ॥ ३ ॥ रोकडी 
पातली अंगसंगें जरा । आतां उजगरा कोठवरि ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे घालीं नामासाटीं उडी । पांडुरंग थडी 
पाववील ॥५॥ 





२३२५. नाहीं देवापाशीं मोक्षार्चे गांठोळें । आणूनि निराळें द्यावें हातीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ इंद्रियांचा जय 
साधुनियां मन । निर्विषय कारण असे तेथें ॥ ७ ॥ उपास पारणीं अक्षरांची आटी । सत्कर्मा शेवटीं असे फळ ॥ 
२ ॥ आदरें संकल्प वारीं अतिशय । सहज तें काय दुःख जाण [पं. जाणे.] ॥३ ॥ स्वप्नींच्या घार्ये विवळसी [दे. त. 
विळवसी.] वांयां । रडे रडतियासवें मिथ्या ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे फळ आहे मूळापाक्ीं । शरण देवासीं जाय वेगीं ॥५ 
॥ 


२३२६. [दे. त. तजिलें.] त्यजिळें भेटवी आणूनि वासना । दाविल्याचे जजा काय काज ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
आळवावें देवा भाकूनि करुणा । आपुलिया मना साक्ष [पं. सक्षे.] करीं ॥& ॥ नाहीं जावें यावें दुरूनि लागत । 
आहे साक्षभूत अंतरींचा ॥ २ ॥ तुका [पं. ह्मणे तो हा.] ह्मणे हा आहे कृपासिंधु । तोडी भवबंधु तात्काळिक ॥३ ॥ 








२३२७. गोविंद गोविंद । मना लागलिया छंद ॥१॥॥ ध्रु. ॥मग गोविंद ते काया | भेद नाहीं देवा तया 
॥ ॥ आनंदले मन । प्रेमे पाझरती लोचन ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आळी । जेवी नुरे चि वेगळी ॥३॥ 





विषयानुक्रम 





२३२८. [पं. जय ज्याचें.] ज्याचें जया ध्यान । तें चि होय त्याचे मन ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ह्मणऊनि अवघे सारा । 
पांडुरंगा दृढ धरा ॥ ७ ॥ सम खूण त्याचे पाय । उभा व्यापक विटे ठाय ॥ २ ॥ तुका ह्मणे नभा । परता अनूचा 
ही गाभा ॥३॥ 





२३२९. पाहुनियां ग्रंथ करावें कीर्तन । तेव्हां आळें जाण फळ त्याचें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ नाहीं तरि वांयां 
केली तोंडपिटी । उरी ते शेवटी [पं. उरली आहे.] उरळलीसे ॥ & ॥ पढोनियां वेद हरिगुण [पं. गाये.] गावे । ठावें तें 
जाणावें तेव्हां जालें ॥२ ॥ [वे. तप तिथटिण.] तपतीर्थाटणें तेव्हां कार्यसिद्धि । स्थिर राहे बुद्धि हरिच्या नामीं ॥३ 
॥ यागयज्ञादिक काय दानधर्म । तरि फळ नाम कंठीं राहे ॥४ ॥ तुका ह्मणे नको काबाडाचे भरी । पडों सार 
धरीं हेंचिएक॥५॥ 





२३३०. सुखें खावें अन्न । त्याचें करावें चिंतन ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. त्याचें दिलें त्यासी पावे । फळ आपणासी फावे ॥ . 
दे. पूर्वी पं. प्रमाणें होतें, मागून फिरविळें आहे.] त्याचें दिलें त्यासी । पावे फळ आपणासी ॥ ७ ॥ आहे हा आधार । नाम 
त्याचें विश्वंभर ॥२॥ नाहीं रिता ठाव | तुका ह्मणे पसरीं भाव ॥३॥ 


२३३१. संकोचोनि काय जालासी लहान । घेई अपोडण ब्रह्मांडाचे ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ करोनि पारणें 
आंचवें संसारा । उशीर उशिरा लावूं नको ॥ & ॥ [त. घरकुल्याने.] घरकुलानें होता पडिला अंधार | तेणें केलें 
फार कासावीस ॥२॥ झुगारूनि दुरी लपविळलें काखे | तुका ह्मणे वाखे कौतुकाचे ॥३॥ 








२३३२. माझ्या बापें मज दिधले भातुकें । ह्मणोनि कवतुकें क्रीडा करीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥केली आळी पुढें 
बोलिलों वचन । उत्तम हें ज्ञान आलें त्याचें ॥& ॥ घेऊनि विभाग जावें लवलाह्या । आळेति [त. त्या.] या ठाया 
आपुलिया ॥ २ ॥ तुका ज्ञानदेवी समुदाय । करावा मी पाय येइन वंदूं ॥३॥ 








२३३३. ज्ञानियांचा गुरुं [पं. तू. त. «राजा गुरु महा०.] राजा महाराव । ह्मणती ज्ञानदेव ऐसें तुह्मां ॥१॥॥ 
ध्रु. ॥मज पामरा हें काय थोरपण | पायींची वाहाण पायीं बरी ब्रह्मादिक जेथे तुह्मां वोळगणे [पं. वोळगण । आणीक 
तुळणें०.] | इतर तुळणें काय पुरे ॥२ ॥ तुका ह्मणे नेणे [पं. नेणो.] युक्‍तीची ते खोली । ह्मणोनि ठेविली पायीं डोई 
॥३॥ 











२३३४. बोलिलीं लेंकुरें । वेडी वांकुडीं उत्तरें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ करा क्षमा अपराध । महाराज तुह्मी सिद्ध 
॥४॥ नाहीं विचारिला । अधिकार म्यां आपुला ॥२ ॥ तुका ह्मणे ज्ञानेश्वरा । राखा पायांपें किंकरा ॥३॥ 
॥११ ॥ 





२३३५. काय तुह्मी जाणां । करूं अव्हेर नारायणा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तरी या लटिक्‍्याची गोही [त. ग्वाही.] । 
निवडली दुसरे ठायीं ॥७ ॥ कळों अंतरींचा गुण । नये फिटल्यावांचून [पं. फुटल्या..] ॥ २ ॥ आणिलें अनुभवा । 
जनाच्या हें ज्ञानदेवा ॥३ ॥ आणीक कोणी भिती । [पं. याच्या.] त्यांच्या चिंतनें विश्रांति ॥४ ॥ तुका ह्मणे बीज 
पोटीं । फळ तैसें चि सेवटीं ॥५॥ 


२३३६. अविश्वासीयाचें शरीर सुतकी । विटाळ पातकी भेद [पं. वाहे.] वाही ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ काय त्याचा 
वेल जाईल मांडवा । होता तैसा ठेवा [पं. पुढें आला.] आला पुढें ॥ ७ ॥ मातेचा संकल्प व्हावा राजबिंडा । [दे. 





विषयानुक्रम 





कपाळीचें. त. कपाळीचें तोंडा उभें ठाके.] कपाळींचा धोंडा उभा ठाके ॥ २ ॥ तुका ह्मणे जैसा कुचराचा दाणा | परिपाकीं 
अन्ना [पं. परिपाका जाणारसानये.] न मिळे जैसा ॥ ३॥ 





२३३७. तामसाचीं तर्पे पापाची सिदोरी । तमोगुणें भरी [पं. घातलेसे.] घातले ते ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ राज्यमदा 
आड सुखाची संपत्ति | उलंघूनि जाती निरयगांवा ॥ ७ ॥ इंद्रिये दमिलीं इच्छा [दे. जिति. पं. जिती. त. जीते.] जीती 
जीवीं । नागविती ठावीं नाहीं पुढें ॥२॥ तुका ह्मणे हरिभजनावांचून । करिती तो सीण पाहों नये ॥३॥ 








२३३८. हरिकथेवांचून [पं. हरिकथेविण.] इच्छिती स्वहित । हरिजन [पं. हरिजनि चित्त न घाला तेथें.] चित्त न 
घला तेथें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ जाईल भंगोन आपुला विश्वास । होईल या नास कारणांचा ॥ ७ ॥ ज्याचिया बैसावें 
भोजनपंगती । त्याचिया संगती तैसें खार्वे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे काय जालेसि जाणते । देवा ही परते थोर तुह्मी ॥ 
३॥ 








२३३९. सेवकें करावें स्वामीचे वचन । त्यासी हुंतूंपण कामा नये ॥१॥॥ ध्रु. ॥घेईल जीव कां सारील 
परतें । भंगलिया चित्ते सांदी जेना [दे. सांदी जनां.] ॥ ७ ॥ खद्योतें दावावी रवी केवीं वाट । आपुलें चि नीट 
उसंतारवे ॥२॥ तुका ह्मणे तो ज्ञानाचा सागर । परि नेंदी अगर भिजों भेदें ॥३॥ 








२३४०. जयाचिये द्वारीं सोन्याचा पिंपळ । अंगीं ऐसें बळ रेडा बोळे ॥१॥॥ ध्रु. ॥करील तें काय नव्हे 
महाराज । परि पाहे बीज शुद्ध अंगीं ॥॥ जेणें हे घातली मुक्‍तीची गवांदी । मेळविली मांदी वैष्णवांची ॥२॥ 
तुका ह्मणे तेथें सुखा काय उणें । राहे समाधाने चित्ताचिया ॥३॥ 








२३४१. बहुतां छंदाचे बहु वसे जन । नये वांटूं मन त्यांच्या संगें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥करावा जतन आपुला 
विश्वास । अंगा आला रस आवडीचा ॥ ७ ॥ सुखाची समाधि हरिकथा माउली । विश्रांति साउली 
सिणलियांची [पं. सिणलिया.] ॥ २ ॥ तुका ह्मणे बुडे बांधोनि दगड | तेथें काय कोड धांवायारचे ॥३॥ 





२३४२. हरिकथे नाहीं । विश्वास ज्याचे ठायीं ॥१ ॥॥ ध्रु ॥ त्याची वाणी अमंगळ | कान उंदराचे [पं. 
उंदिराचे.] बीळ ॥ ७ ॥ सांडुनि हा रस | करिती आणीक सायास ॥ २ ॥ तुका ह्मणे पिसीं । वांयां गेलीं किती 
ऐसीं ॥३॥ 


२३४३. प्रेम अमृताची धार । वाहे देवा [त. देवा हे. पं. देवाचे.] ही समोर ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [दे. त. उर्ध्व वाहिणी.] 
उर्ध्ववाहिनी हरिकथा । मुगुटमणि [पं. सकळ तीर्था.] सकळां तीर्था ॥ ७ ॥ [पं. जीवाचें.] शिवाचें जीवन । जाळी 
महादोष कीर्तन ॥२॥ तुका ह्मणे हरि । इची स्तुति वाणी थोरी ॥३॥ 





२३४४. आतां माझ्या मना । इची घडो उपासना ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसें [पं. करीं गा पांडुरंगा] करीं पांडुरंगा । 
प्रेम वोसंडेसें अंगा ॥ % ॥ सर्व काळ नये । वाचे विट आड भये ॥ २ ॥ तुका वैष्णवांसंगती । हें चि [पं. 
भोजनपंगती.] भजन पंगती ॥३॥ 





२३४५. उपास [त. कडाडी.] कराडी । तिहीं करावीं बापुडीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आह्मी विठोबाचे दास | चिंता 
[दे. झुगारावी.] झुगारिळी आस ॥ & ॥ भक्तीच्या उत्कर्षे । नाहीं मुक्तीचे तें पिसें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे बळ । अंगीं 
आमुच्या सकळ ॥३ ॥ 





विषयानुक्रम 





२३४६. करविली तैसी केळी कटकट | वांकडें [त. वांकडी कां नीट०. पं. वांकुडें हे नीट०.] कीं नीट देव जाणे 
॥१ ॥ कोणाकारणें हें जालेंसे निर्माण । देवाचे कारण देव जाणे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे मी या अभिमाना वेगळा । 
घाळूनि गोपाळा भार असें ॥३॥ 


२३४७. तुह्मी येथें पाठविला धरणेकरी । त्याची जाली परी आइका ते ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां काय पुढें 
वाढवुनि विस्तार । जाला समाचार आइका तो ॥ % ॥ देवाचे उचित एकादश अभंग । महाफळ त्याग करूनि 
गेला ॥२॥ तुका ह्मणे सेवा समर्पूनि पायीं । जालों उतराई ठावें असो ॥३॥ 





॥२३१॥ 





२३४८. मरण माझें मरोन गेलें । मज केलें अमर ॥१॥॥ ध्रु. ॥ ठाव पुसिलें बुड पुसिलें । वोस वोसलें 
देहभावा [पं. देहभाव.] ॥ ४. ॥ आला होता गेला पूर । धरिला धीर जीवनीं ॥ २ ॥ तुका ह्मणे बुनादीर्चे । जालें 
साचें उजवणे ॥३॥ 


२३४९. माझे लेखीं देव मेला । असो त्याला असेल ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ गोष्टी न करीं नांव नेघे । गेलों दोघें 
खंडोनी ॥ & ॥ स्तुतिसमवेत निंदा । केला धंदा [पं. धांवा.] उदंड ॥ २ ॥ तुका ह्मणे निवांत ठेलों । वेचित आलों 
जीवित्व ॥३॥ 





२३५०. [पं. लवविली.] लवविलें तया सवें लवे [त. लविजेती.] जाती । अभिमाना हातीं सांपडेना ॥१॥॥ 
ध्रु. ॥ भोळिवेचें लेणें विष्णुदासां साजे । तेथे भाव दुजे हारपती ॥ ७ ॥ अर्चन वंदन नवविधा भक्ति । दया क्षमा 
शांति तया ठायीं ॥२॥ तये गांवीं नाहीं दुःखाची वसती । अवघा चि भूतीं नारायण ॥ ३ ॥ अवघे चि जालें 
सोंवळें ब्रह्मांड । विटाळार्चे तोंड न देखती ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे गाजे वैकुंठीं सोहळा । [पं. आणि या भूमंडळा०.] याही 
भूमंडळामाजी कीर्ति ॥५॥ 








२३५१. पंढरीची वारी आहे माझे घरीं । आणीक न करीं तीर्थव्रत ॥१ ॥व्रत एकादशी करीन उपवासी 
। गाइन [पं. उपासी (ह्मणजे “उपवासी” व “उपासी” असे दोन शब्द यांत आहेत.)] अहर्निशी मुखीं नाम ॥ २ ॥ नाम विठोबाचें 
घेईन मी वाचे | बीज कल्पांतींचें तुका ह्मणे ॥३॥ 





२३५२. संपदा सोहळा नावडे मनाला । [पं. करितों.] करी तें टकळा पंढरीचा ॥ १ ॥ जावें पंढरिसी [पं. 
उद्योग मानसीं.] आवडी मनासी । कधीं एकादशी आषाढी हे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे ऐसें आर्त ज्याचे मनीं । त्याची 
चक्रपाणी वाट पाहे ॥३॥ 





२३५३. कथनी पठणी करूनि काय । वांचुनि रहणी वांयां जाय ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मुखीं वाणी अमृतगोडी 
। मिथ्या भुके चरफडी ॥ ७ ॥ पिळणी पाक करितां दगडा | काय जडा होय तें ॥२ ॥ मधु मेळवूनि माजली । 
आणिका [पं. आणिकासी पारधीया ] सांसी पारधिया ॥३ ॥ मेळऊनि धन मेळवी माती । लोभ्या हातीं तें चि मुखीं ॥ 
४ ॥ आपले केलें आपण खाय | तुका वंदी त्याचे पाय ॥५॥ 








२३५४. उमटती वाणी । वाटे नामाचिया ध्वनी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ बरें सेवन उपकारा । द्यावें द्यावें या 
उत्तरा ॥ ७ ॥ सरळ आणि मृद । कथा पाहावी ते [दे. उर्घ.] ऊर्ध्व ॥ २ ॥ गात [पं. जातो] जात तुका । हा चि 
उपदेश आइका ॥३ ॥ 


विषयानुक्रम 





२३५५. कथाकाळींची मर्यादा सांगतों ते भावें वंदा । प्रीतीनें गोविंदा हें चि एक आवडे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
टाळ वाद्य गीत नृत्य [पं. अंतःकरण] अंतःकरणें प्रेमभरित । वाणिता तो कीर्त तद्भावने लेखावा ॥ ७ ॥ नये अळसें 
मोडूं अंग कथे कानवडे ढुंग । हेळणेचा रंग दावी तो चांडाळ ॥ २ ॥ तोंडीं विडा माने ताठा थोरपणें घाली गेंठा 
[त. गाठा] | चित्त नेदी नामपाठा गोष्टी लावी तो चांडाळ ॥३ ॥ कथे इच्छी मान दावूनियां थोरपण । रजा संकोच 
[त. संकोचोन.] न लुगडीं सांवरी तो चांडाळ ॥४ ॥ आपण बैसे बाजेवरी [दे. सामान] सामान्य हरिच्या दासां धरी । 
तरि तो सुळावरी वाहिजे निश्चयेसीं ॥५ ॥ येतां न करी नमस्कार कर जोडोनियां नम्र । न [दे. त. ह्मणवितां.] 
ह्मणतां थोर आणिकां खेटी तो चांडाळ ॥६ ॥ तुका विनवी जना कथे नाणावें अवगुणा । करा नारायणा क्रणी 
समर्पक भावें ॥७॥ 




















२३५६. कथा देवाचें ध्यान कथा साधना मंडण | कथे ऐसें पुण्य आणीक नाहीं सर्वथा ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
ऐसा साच खरा भाव । कथेमाजी उभा देव ॥ & ॥ मंत्र स्वल्प जना उच्चारितां वाचे मना । ह्मणतां नारायणा 
क्षणे जळती महा दोष ॥ २ ॥ भावें करितां कीर्तन तरे तारी आणीक जन । भेटे नारायण संदेह नाहीं ह्मणे तुका 
॥३॥ 








२३५७. कथा त्रिवेणीसंगम देव [दे. भक्‍त आणि देव नाम] भक्‍त आणि नाम । तेथींचें उत्तम चरणरज वंदितां 
॥१॥॥ ध्रु. ॥जळती दोषांचे डोंगर शुद्ध होती नारी नर | गाती ऐकती सादर जे पवित्र हरिकथा ॥ ७ ॥ तीर्थे 
तया ठाया येती पुनीत व्हावया । पर्वकाळ पांया तळीं वसे वैष्णवां ॥ २ ॥ अनुपम्य हा महिमा नाहीं द्यावया 
उपमा । तुका ह्मणे ब्रह्मा नेणे वर्णू या सुखा ॥३॥ 








२३५८. सांडूनि कीर्तन न करीं आणीक काज । नाचेन निर्लज़ञ तुझ्या रंगीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आवडीचें 
आर्त पुरवीं पंढरिराया । शरण तुझ्या पायां या चि लागीं ॥ ७ ॥ टाळी [दे. बाहूनियां त. बाहोनियां.] वाऊनियां विठ्ठल 
ह्मणेन । तेणें निवारीन भवश्रम ॥२॥ तुका ह्मणे देवा दुपेक्षावें आह्यां । न्यावे निजधामा आपुलिया ॥३॥ 








२३५९. जळती कोर्तनें । दोष पळतील विघ्ने ॥१॥॥ ध्रु. ॥ हें चि बळिवंत गाढें । आनंद करूं 
दिंडीपुढें ॥ ७ ॥ कळि पापाची हे मूर्ति । [पं. नामखर्ग| नामखडड घेऊं हातीं ॥२॥ तुका ह्मणे जाऊं । बळे दमामे 
[पं.हे.] ही लावूं ॥३॥ 





२३६०. [पं. यमधर्म.] यम सांगे दूतां तुह्यां नाहीं तेथें सत्ता । जेथें होय कथा सदा घोष नामाचा ॥१॥ ॥ 
ध्रु. ॥नका जाऊं तया गांवां नामधारकाच्या शिवां [त. सीवा. पं. शिवा.] | सुदर्शन यावा घरटी फिरे भोंवती ॥७॥ 
चक्र गदा घेउनी हरि उभा असे [दे. येवा] त्याचें द्वारीं । लक्ष्मी कामारी रिद्धिसिद्धीसहित ॥२॥ ते 
वळियाशिरोमणी हरिभक्त ये मेदिनी | तुका ह्मणे कानीं यम सांगे दूतांचे ॥३॥ 

















२३६१. कान्हया रे जगजेठी । देई भेटी एकवेळे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ काय मोकलिलें वनीं । सावजांनीं 
वेढिलें ॥% ॥ येथवरी होता संग | अंगें अंग लपविलें ॥२॥ तुका ह्मणे पाहिले मार्गे । एवढ्या वेगें अंतरला ॥ 
३॥ 





२३६२. आपुल्या आह्मी पुसिलें नाहीं । तुज कांहीं कारणें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मार्गे मार्गे धांवत आलीं । 
कांहीं बोलों यासाटीं ॥ ७ ॥ बहुत दिस [पं. दिवस] होतें मनीं । घ्यावी धणी एकांतीं ॥२ ॥ तुका ह्मणे उभा राहें । 
कान्हो पाहें मजकडे ॥३॥ 


विषयानुक्रम 


२३६३. धन्य [पं. बाबा ऐज्ना.] बा ह्या ऐझा नारी । घरीं दारीं नांदती ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ चोरूनिया तुजपाशी । 
येतां त्यांसी न कळतां ॥ ७ ॥ दोन्हीं ठायीं समाधान । सम कठिण [पं. बहुता चि।] बहुतचि ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
जीवासाठीं । दुर्लभ भेटी ते देवा ॥३॥ 


२३६४. उदासीना पावल्या वेगीं । अंगा अंगीं जडलिया ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ वेटाळिला भोंवता हरी | [दे. त. 
पं. मयोरफेरी.] मथूरफेरीं नाचती ॥ & ॥ मना आले करिती चार । त्या फार हा एकला ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
नारायणीं । निरंजनीं [दे. त. निराजनी.] मीनलिया ॥३॥ 


२३६५. विषमाची [दे. विश्माची.] शंका वाटे । सारिखे भेटे तरी सुख ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ह्मणऊनि चोरिलें 
जना । आल्या [दे. त. पं. राणां] रानां एकांतीं ॥ ७ ॥ दुजियासी कळों नये । जया सोय नाहीं हे ॥२॥ तुका ह्मणे 
मोकळें मन | नारायण भोगासी ॥३॥ 


२३६६. आलिंगन कंठाकंठीं । पडे मिठी सर्वारगे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ न घडे मागें [पं. परतो.] परते मन । 
नारायण संभोगी ॥ & ॥ वचनासी वचन मिळे । रिघती डोळे डोळियांत ॥ २ ॥ तुका ह्यणे अंतर्ध्यानीं । जीव 
जीवनीं विराल्या ॥३॥ 





२३६७. कोणी सुना कोणी ळेंकी । कोणी एकी [पं. संतता.] सतंता ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अवघियांची जगनिद 
[त. जगनिंद्य.] | जाली घिंद सारखी ॥ ७ ॥ अवघ्या अवघ्या चोरा । विना वरा मायबापा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे करा 
सेवा । आलें जीवावर तरी ॥३॥ 


२३६८. येथील जे [दे. जे.] एक घडी । तये जोडी पार नाहीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ती त्यांचा सासुरवास । कैंचा 
रस हा तेथें ॥ ७ ॥ अवघे दिवस गेले कामा । हीं जन्मा खंडण ॥ २ ॥ तुका ह्मणे रतल्या [पं. रातल्या.] जनीं । 
सोडा झणी कान्होबा ॥३॥ 





॥८॥ 


२३६९. चिंता नाहीं गांवीं विष्णुदासांचिये । घोष जयजयकार सदा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नारायण घरीं 
सांठविळें धन । अवघे चि वाण तया पोटीं ॥ ७ ॥ सवंग सकळां पुरे धणीवरी | सेवावया नारी नर बाळा ॥२॥ 
तुका ह्मणे येणें आनंदी आनंदु । गोविंदें गोविंदु पिकविला ॥३॥ 











२३७०. करिती तया वेवासाव आहे । येथें व्हा रे साहे एकां एक ॥१॥॥ ध्रु. ॥ गातां आइकतां समान 
चि घडे । लार्भे लाभ जोडे विशेषता ॥  ॥ प्रेमाचे भरतें भातें घ्यावें अंगीं । नटे टाळी रंगीं श्रत्वेंसी ॥२॥ 
तुका ह्मणे बहुजन्मांचें खंडण | होईल हा सीण निवारोनि ॥३॥ 








॥२॥ 
स्वामीचे अभंगींचे नांव काढून सालोमालो आपुलें नांव घालीत त्यावर अभंगा ॥८ ॥ 
२३७१. नाहीं घाटावें लागत । एका सितें कळें भात ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ क्षीर निवडतें [वे. निवडितें.] पाणी । 


चोंची हंसाचिये आणी ॥ ७ ॥ आंगडें फाडुनि घोंगडे करी । अवकळा तये परी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे कण | भुसीं 
निवडे कैंचा सीण ॥३॥ 


विषयानुक्रम 





२३७२. सालोमालो हरिचे दास । ह्मणउन केला [पं. अवघा केला.] अवघा नास ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अवघें 
बचमंगळ केलें । ह्मणती एकांचें आपुलें ॥& ॥ मोडूनि संतांचीं वचर्ने । करिती आपणां भूषणें ॥२ ॥ तुका ह्मणे 
कवी । जगामधीं रूढ दावी ॥३ ॥ 





२३७३. [पं. जयांचे.] जायाचे अळंकार । बुडवूनि होती चोर ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ त्यांसी [ताडण चि.] ताडणाची 
पूजा । योग घडे बर्‍या वोजा ॥ ७ ॥ अभिलाषाच्या सुखें । अंतीं होती काळीं मुखें ॥२॥ तुका ह्मणे चोरा । होय 
भूषण मातेरा ॥३॥ 





२३७४. कालवूनि विष । केला अमृताचा नास ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐशा अभाग्याच्या बुद्धि । सत्य लोपी 
नाहीं शुद्धि ॥& ॥ नाक कापुनि लावी सोनें । कोण अळंकार तेणें ॥२ ॥ तुका ह्मणे बावी । मोडूनि मदार 
बांधावी ॥३॥ 








२३७५. कण भुसाच्या आधारें । परि तें निवडितां बरें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [दे. काय घोंगालि पाधाणी ।. पं. काय धोंगाणी 
पादाणी । घाटी ताकामध्यें लोणी ॥.] काय घोंघाणिया घाणी । ताकामध्यें घाटी लोणी ॥ ७ ॥ सुइणीपुढें चेंटा । काय 
ळलपविसी चाटा ॥२॥ तुका ह्मणे ज्ञान । दिमाकाची [पं. भमणभण.] भनभन ॥३॥ 





२३७६. क्विल तेथें विका । माती नांव ठेवूनि चुका ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ हा तो निवाड्याचा ठाव | खर्‍या 
खोट्या निवडी भाव ॥ ७ ॥ गऱ्हवारे हा विधि । पोट वाढविलें चिंधी ॥२॥ लावूं जाणे विल्हे । तुका साच [पं 
आणि.] आणिक कल्हे ॥३॥ 








२३७७. विषयीं अद्वये । त्यासी आह्यां सिवों नये ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ देव तेथुनि निराळा | असे निष्काम [दे. 
त. निःकाम] वेगळा ॥ ७ ॥ वासनेची बुंथी [पं. गुंती.] | तेथें केची ब्रह्मस्थिति ॥ २ ॥ तुका ह्मणे [पं. असा] असतां देहीं 
| तेथें नाहीं [दे. त. जेमेतीं. पं. जमेति.] जमतीं ॥३ ॥ 





२३७८. नमितों या देवा । माझी एके ठायीं सेवा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ गुणअवगुण निवाडा । हौस हौस रेडा 
रेडा ॥ ॥ जनीं जनार्दन । साक्ष त्यासी लोटांगण ॥२ ॥ तुका ह्मणे खडे । निवडूं दळगीं घडघडे ॥३॥ 








॥८॥ 


२३७९. जीव [पं. जीवती.] जीती जीवना संगें । मत्स्या मरण त्या वियोगें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ जया चित्तीं जैसा 
भाव । तयां जवळि तैसा देव ॥ ७ ॥ सकळां [दे. पाडीये.] पडिये भानु । परि त्या कमळाचें जीवनु ॥२॥ तुका 
ह्मणे माता । वाहे [दे. तान्हे याची.] तान्हयाची चिंता ॥३॥ 








२३८०. मुंगीचिया घरा कोण जाय [पं. धाडी.] मूळ । देखोनियां गूळ घांव घाली ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
याचकाविण काय खोळंबला दाता । तोचि धांवे हिता आपुलिया ॥ ७ ॥ उदक अन्न काये ह्मणेमजखाये | 
भुकेला तो जाये चोजवीत ॥ २ ॥ व्याधी पिडिला धांवे वैद्याचिया घरा । दुःखाच्या परिहारा आपुलिया ॥३॥ 
तुका ह्मणे जया आपुलें स्वहित । करणें तो चि प्रीत धरी कये ॥४॥ 











विषयानुक्रम 





२३८१. जन्मांतरिंचा परिट न्हावी । जात ठेवी त्यानें ते ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ बाखर जेसा चरचरी । तोंड 
करी संव दणी ॥ ७ ॥ [पं. पूर्वजन्मी] पूर्व जन्म शिखासूत्र । मळ मूत्र अंतरीं ॥२॥ तुका ह्मणे करिती निंदा । 
धुवटधंदा पुढिळांचा ॥३॥ 


२३८२. नाम [पं. नामद्वेषी दे. त. नाम दुसी] दूषी त्यार्चे नको दरषण | विष तें वचन वाटे मज ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
अमंगळ वाणी नाइकवे [पं. नाइकावी] कानीं । निदेची पोहणी [दे. पोहोणी.] उठे तेर्थे ॥ % ॥ काय [त. काय लभ्य असे 
त्याचिये०. दे. काय लभ्य त्याचिये-] साच लभ्य त्याचिये वचनीं । कोणत्या पुराणीं दिली ग्वाही ॥२॥ काय आड लावूं 
त्याचिया तोंडासी । आतां या जिभेसी [पं. जिव्हे] काय करूं ॥३ ॥ तुका ह्मणे संत न मनिती त्यांस । घेऊं पाहे 
ग्रास यमदूत ॥४॥ 











२३८३. येऊनि नरदेहा झांकितील डोळे । बळे चि अंधळे होती लोक ॥ १ ॥॥ ध्रु. ॥उजडासरसीन 
चलती वाट | पुढील बोभाट जाणोनियां ॥ ॥ बहु फेरे आले सोसोनि वोळसा । पुढें नाहीं ऐसा लाभ मग ॥ २ 
॥ तुका ह्मणे जाऊं सादावीत वाट । भेटे तरी भेटो [त. पं. भेटे] कोणी तरी ॥३॥ 





२३८४. नव्हे जाखाई जोखाई । मायराणी मेसाबाई ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ बळिया माझा पंढरिराव | जो या 
देवांचा [पं. यादवांचा] ही देव ॥ 9 ॥ रंडी चंडी हाक्‍ति । [दे. पं. मद्यमांस.] मद्यमांसातें भक्षिती ॥२ ॥ बहिरव खंडेराव 
। रोटीसुटीसाटीं देव ॥ ३ ॥ गणोबा [पं. गणोजी.] विक्राळ । लाडुमोदकांचा काळ ॥ ४ ॥ मुंज्या हौसासुरें [पं. 
हौसासुर.] | हें तों कोण लेखी पोरें ॥ ६॥ वेताळें [पं. वेताळ फेताळ | जळो त्यांचें तोंड काळ ॥ .] फेताळें | जळो त्यांचें तोंड 
काळे ॥६॥ तुका ह्मणे चित्तीं । धरा रखुमाईचा पती ॥७॥ 





२३८५. पडतां जड भारी । दासीं आठवावा हरी ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ मग तो होऊं नेदी सीण । आड घाली 
सुदर्शन ॥ ७ ॥ [पं. हरिनामाच्या.] नामाच्या चिंतरने । बारा वाटा पळती विघ्ने ॥२॥ तुका ह्मणे प्राण । करा देवासी 
अर्पण ॥३॥ 





२३८६. मार्ये मोकलिलें कोठें जावें बाळे | आपुलिया बळें न वंचे [पं. वांचे.] तें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ रुसोनियां 
पळे सांडुनियां [पं. सोडुनिया.] ताट । मागें पाहे वाट यावें ऐसी ॥ ७ ॥ भांडवळ आह्यां आळी करावी हे । [दे. 
आपणें.] आपणची माये धांवसील ॥२ ॥ तुका ह्मणे आळी करुनियां निकी । देसीळ भातुकीं बुझाऊनि ॥३ ॥ 











२३८७. नागर [पं. गोंडे.] गोडें बाळरूप | तें स्वरूप काळीरचें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ गाईगोपाळांच्या संगें । आलें 
लागें पुंडलीका ॥ ४ ॥ तें हें ध्यान दिगंबर [दे. त. दिगांबर.] । कटीं कर मिरवती ॥ २ ॥ नेणपणें [पं. नेणेपणें] उगे चि 
उभें । भक्तिलो्भे राहिलें ॥ ३ ॥ नेणे वरदळाचा मान । विटे चरण सम उभें ॥४॥ सहज कटावरी हात । 
दहींभात शिदोरी ॥ ५ ॥ मोहरी पांवा गांजिवा पाठीं । धरिली काठी ज्या काळें ॥ ६ ॥ रम्य स्थळ चंद्रभागा । 
पांडुरंगा क्रीडेसी ॥ ७ ॥ भीमा दक्षणमुख वाहे । दृष्टी पाहे समोर ॥ ८ ॥ तारावेसे मूढ लोक । दिली भाक 
पुंडलिका ॥९ ॥ तुका ह्मणे वैकुंठवासी । भक्‍तांपासीं राहिला ॥१० ॥ 











२३८८. विठ्ठलनामाचा नाहीं ज्या विश्वास | तो वसे उदास नरकामध्यें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ तयासी बोलतां 
होईल विटाळ । [पं. न वजे तो०.] नव जाये तो जळस्नान करितां ॥ ७ ॥ विठ्ठळनामाची [पं. ज्या नाहीं.] नाहीं ज्या 
आवडी । त्याची काळ घडी लेखिताहे ॥२॥ तुका ह्मणे मज विठोबाची आण । जरी प्रतिवचन करिन त्यासी ॥ 
३॥ 





विषयानुक्रम 


२३८९. तया घडले सकळ नेम । मुखीं विठोबाचें नाम ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कांहीं न लगे सिणावें । आणिक 
वेगळाल्या भावें । वाचे उच्चारावें । रामकृष्णगोविंदा ॥ ७ ॥ फळ पावाल अवलिळा । भोग वैकुंठ सोहळा ॥२॥ 
तुका ह्मणे त्याच्या नांवें । तो चि होइजे [दे. होइजेल.] स्वभावें ॥३॥ 








२३९०. पुराणप्रसिद्ध सीमा । नामतारकमहिमा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मागें जाळी महा दोष । पुढें नाहीं 
गर्भवास ॥& ॥ जें निदिलें शास्त्रें । वंद्य जालें नाममात्रें ॥२॥ तुका ह्मणे ऐसा | त्रिभुवनी नामठसा ॥३ ॥ 








२३९१. नाम घेतां न लगे मोल । नाममंत्र नाहीं खोल ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ दों चि [दे. त. “चि* नाही.] अक्षरांचे 
काम | उच्चारावें राम राम ॥ ७ ॥ नाहीं वर्णधर्मयाती [दे. त. वर्णाधम०.] | नामीं अवघीं चि [त. पं. “चि” नाही.] सरतीं ॥ 
२॥ तुका ह्मणे नाम । चैतन्य [पं. चैतन्य हें निज ०] निजघाम ॥३ ॥ 


२३९२. नाम घेतां वांयां गेंळा । ऐसा कोणें आईकिला ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सांगा विनवितों तुह्यांसी । संत 
महंत सिद्ध क्रषी ॥७ ॥ नामें तरला नाहीं कोण । ऐसा द्यावा निवडून ॥२ ॥ सलगीच्या उत्तरा | तुका ह्मणे 
क्षमा करा ॥३॥ 


२३९३. फुकाचें तें लुटा सार । व्हा रे अमर सदैव ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ नाहीं गर्भवास पुढती । डोंगर जळती 
दोषांचे ॥ ७ ॥ उदंड भावें उदंड घ्यावें । नाम गावे आवडी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे घरिच्या घरीं । देशा उरीं न 
सीणीजे [पं.सीणी.]॥ ३ ॥ 





॥ १५ ॥ 


२३९४. प्रीति नाहीं [पं. रायें वर्जियेली] राया वर्णिली ते कांता । परी तिची सत्ता [पं. सर्वावरी.] जगावरी ॥१ 
॥॥ ध्रु. ॥ तैसे [पं. दांभी.] दंभी जालों तरी तुझे भक्‍त । वास यमदूत न पाहाती ॥ & ॥ राजयाचा पुत्र अपराधी 
देखा । तो काय आणिकां दंडवेल ॥ २ ॥ [पं. बाहातर खोडा घोडे देव०.] वाहातरी खोडी परी देवमण कंठीं । तैसा [पं. 
तैसा मी जग०.] जगजेठी ह्मणे तुका ॥३॥ 











२३९५. करावा उद्धार किंवा घ्यावी हारी । एका बोला स्थिरी [पं. राहवें.] राहें देवा ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
निरसनें [पं. निराने.] माझा होईल संदेह । अवघें चि आहे मूळ पायीं ॥&% ॥ राहिलों चिकटूण कांहीं चिन कळे । 
कोणा [पं. कोण्या नेणें.] नेणों काळें उदय भाग्य ॥ २ ॥ तुका ह्मणे बहु उद्वेगला जीव । भाकीतसें कीव देवराया ॥ 
३॥ 





॥१॥ 


२३९६. आलिया भोगासी असावें सादर । देवावरी भार घाळूं नये ॥१॥॥ ध्रु. ॥ मग तो कृपासिंधु 
निवारी सांकडें । येर तें बापुडे काय रंक [दे. त. रंके.] ॥ ७ ॥ [पं. भवाचिया.] भयाचिये पोटीं दुःखाचिया रासी । 
शरण देवासी जातां भलें ॥२॥ तुका ह्मणे नव्हे काय त्या करितां । चिंतावा तो आतां विश्वंभर ॥३॥ 








२३९७. भोग तो न घडे संचितावांचूनि । करावें तें मनीं समाधान ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ह्मणऊनी मनीं मानू 
नये खेद [दे. पं. *खेडु । ह्मणावा गोविंदु०.] । ह्मणावा गोविंद वेळोवेळां ॥ & ॥ आणिकां रुसावें न लगे बहुतां । 
आपुल्या संचितावांचूनियां ॥ २ ॥ तुका ह्मणे भार घातलिया वरी । होईल कैवारी नारायण ॥३॥ 





विषयानुक्रम 





२३९८. निर्वैर व्हावें सर्वभूतांसवें | साधन बरवें हेंचि एक ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ तरी च अंगीकार करिल [पं. 
करी.] नारायण । बडबड तो सीण येणेंविण ॥ & ॥ सोड्रें पि्ुन समान चि घडे । चित्त पर ओढे उपकारी ॥२॥ 
तुका ह्मणे चित्त जालिया निर्मळ । तरिच सकळ केळें होय ॥३॥ 





२३९९. दिली चाले वाचा । क्षय मागिल्या तपाचा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ रिद्धि सिद्धि येती घरा । त्याचा 
करिती पसारा ॥ ७ ॥ मानदंभांसाटीं । पडे देवासवें तुटी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे मेवा । कैचा वेठीच्या [पं. वेठीचा नदैवा. 
दे. वेठीच्या नदवां.] निर्दैवां ॥३ ॥ 


२४००. तापल्यावांचून नव्हे अळंकार | पिटूनियां सार उरलं तें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ मग कदाकाळीं [पं. नुद्ध 
नव्हे.] नव्हे शुद्ध जाति । नासें शत्रु होती मित्र ते चि ॥& ॥ कळिवर बरें भोगूं द्यावें भोगां । फांसिलें तें रोगा हातीं 
सुटे ॥२॥ तुका ह्मणे मन करावें [पं. पाटेळ] पाठेळ । साहावे चि जाळ सिजेवरि॥३॥ 








२४०१. पाठेळ करितां न साहावे वारा । साहेलिया ढोरा गोणी चाळे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आपणां आपण हे 
चि कसवटी । हर्षामर्ष पोटीं विरों द्यावे ॥ ७ ॥ नवनीत तोंवरी कडकडी लोणी । निश्चळ होऊनी राहे मग ॥ २ 
॥ तुका ह्मणे जरी जग टाकी घाया । त्याच्या पडे पायां जन मग ॥३॥ 





२४०२. [पं. कावळिया.] कावळियासी नाहीं दया उपकार । काळिमा अंतर विटाळसें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तेसें 
कुघनाचें जिणें अमंगळ । घाणेरी वोंगळ वदे पाणी ॥ & ॥ कडु भोपळ्याचा उपचारें पाक । सेविल्या तिडीक 
कपाळासी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे विष सांडूं नेणे [पं. नये] साप । आदरें तें पाप त्याचे ठायीं ॥३॥ 








२४०३. लाभ खरा नये तुटी । नाहीं आडखळा भेटी ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जाय अवघिया देशा । येथें 
संचळासी [दे. त. सचलाची.] तैसा ॥७ ॥ मग न लगे पारखी । अवघीं [पं. सकळ] सकट सारखीं ॥२ ॥ तुका ह्मणे 
वोळे । रूपें भुलविळे डोळे ॥३ ॥ 





२४०४. नको आतां पुसों कांहीं । लवलाहीं उसंती ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जाय वेगीं पंढरपुरा | तो सोयरा 
दीनांचा ॥ 9 ॥ वचनाचा न [पं. वचनाचा न रिघे गोवा । रिघे देवासी ज्ृरण ॥.] करीं गोवा । रिघें देवासीं हरण ॥२॥ तुका 
ह्मणे कृपावंता । बहु चिंता दीनाची ॥३॥ 





२४०५. बुद्धिहीनां जडजीवां । [पं. नका.] नको देवा उपेक्षं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ परिसावी हे [पं. “हे” नाहीं.] 
विज्ञापना । आह्यां दीनां दासांची ॥ ७ ॥ चिंतूनियां आळे पाय । त्यांती काय वंचन ॥२॥ तुका ह्मणे पुरुषोत्तमा 
। करीं क्षमा अपराध ॥३॥ 














२४०६. ह्मणऊनि काकुळती । येतों पुढतों पुढती । [पं. तुमचिया.] तुह्यां असे हातीं । कमळापती भांडार 
॥१॥॥ ध्रु. ॥ फेडू आलेती दरिद्र । तरी न लगे उशीर । पुरे अभयंकर | [पं. ठायी.] ठाया ठाव रंकाशी ॥ ७ ॥ 
कोठे न घली धांव । याजसाठीं [पं. त्यजिली.] तजिली हांव । घेऊं नेदी वाव | मना केला विरोध [पं. निरोव] ॥२ ॥ 
कारणांच्या गुणें । वेळ काळ तोही नेणें । तुमच्या कीर्तने । तुका तुह्यां जागवी ॥३॥ 











विषयानुक्रम 





२४०७. बहु नांवें ठेविलीं [पं. स्तुतीची.] स्तुतीचे आवडी । बहुत या गोडी आली रसा ॥१॥॥ध्रु. ॥ बहु 
सोसें सेवन केलें बहुवस । बहु आला दिस गोमट्याचा ॥& ॥ बहुतां पुरला बहुतां उरला | बहुतांचा केला बहु 
नट ॥२॥बहु तुका जाला निकट वृत्ती बहु काकुलती येऊनियां ॥३॥ 











२४०८. [दे. त. पं. येह.] इहळोकीं आह्यां वस्तीचे पेणें । उदासीन तेणें देहभावीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ काय [दे. 
त. पुरातें.] पुरते कारण मारगीं । उलंघूनि वेगीं जावें स्थळा ॥ % ॥ सोंगसंपादणी चालवितों वेव्हार । [पं. दे. 
अत्यंतिक आदर] अत्यंतीं आदरें नाहीं गोवा ॥२ ॥ तुका ह्मणे वेंच लाविला संचिता । होइल घेतां देतां लाभ कोणां 
॥३॥ 











२४०९. रोजकीर्दी [दे. त. रोज कीर्ति] जमा धरुनी सकळ | खताविला काळ वरावरी ॥१॥॥ ध्रु. ॥ नाहीं 
होत झाड्यापाड्यार्चे लिंगाड । हुजराती ते [पं. "ते" नाही.] गोड सेवा रुजू ॥ % ॥ चोरासाटीं रदबदल [दे. त. 
आटा हान. पं. अटाहास्य.] आटाहास । जळो जिणें [दे. दान्न० त. दाष्ये०. पं. दास बहुताचे ] दास्य बहुताचें ॥२॥ सावधान 
तुका निर्भर मानसीं । सालझाड्यापाशीं गुंपो नेणे ॥३॥ 








२४१०. त्रिविधकर्माचे वेगळाळे भाव । निवडूनि ठाव [पं. दाखविले.] दाखविला ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
आलियाचा झाडा राहिल्याचा ठाव | [त. सुखाच गौरव. पं. सुख तो गौरव.] सुख गौरव संतां अंगीं ॥ ७ ॥ हिशेबें [त. 
हिसोबें.] आलें तें सकळांसी प्रमाण । तेथें नाहीं आन चालो येत ॥ २ ॥ तुका ह्मणे नाहीं [त. पापपुण्यें खंती. पं. पापपुण्या 
खंती] पापपुण्य खतीं । झाड्याची हुजती हातां आळी ॥३॥ 











२४११. साकरेचें नाम घेतां कळे गोडी । तैसी आह्यां जोडी वैष्णवांची ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मोक्ष गांठी असे 
ठेविला बांधोनी । सोस तो भजनीं आवडीचा ॥ ७ ॥ भोजनाची चिंता माय वाहे बाळा | [दे. त. आह्यांसि.] आह्यां 
तरी खेळावरि चित्त ॥२॥ तुका ह्मणे आह्मी देहउपकारें | गाऊं निरंतर नाचों लागों ॥३॥ 





२४१२. सुखें घेऊं जन्मांतरें । [पं. हें चि.] एक बरें इहळलोकीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पंढरीचे वारकरी । होतां 
थोरी जोडी हे ॥ ७ ॥ हें [वे. या अंभगांतील “हें तों आले अनुभवा । पाहावें जीवावरूनि ॥ ” हें कडवें. आणि पुढल्या अभंगांतील 
“हरिदासांचा समागम । अंगीं प्रेम विसावे ॥ ” हें कडवें यांच्या जागा मागून आंकड घाळून परस्पराशीं पालटल्या आहेत. ] तों आलें अनुभवा | 
पाहावें जीवावरूनि ॥२ ॥ तुका ह्मणे केला त्याग | सर्वसंग ह्मणऊनि ॥३॥ 





२४१३. करूं जातां सन्निधान । [पं. क्षण.] क्षणि जन पालटे ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ आतां गोमटे ते पाय । तुझे 
माय विठ्ठले ॥ ॥ हरिदासांचा समागम | अंगीं प्रेम विसांवे ॥ २ ॥ [दे. “तुका ह्मणे केला त्याग । सर्व संग ह्मणऊनि” ॥ असें 
मूळचा पाठ खोडून मागून केलें आहे, प्रथम मूळांतल्याप्रमाणेंच होतें. ] तु का ह्मणे हेंचि मन | इच्छादान मागतसे ॥३॥ 





२४१४. क्षीरं मागे तया रायतें वाढी । पाधानी गधडी ऐशा नांवें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ समयो जाणां समयो 
जाणां । भलतें नाणां भलतेथें ॥ ७ ॥ [पं. मंगळ.] अमंगळ वाणी वदवी मंगळी [पं. अगळी.] | अश्नुभ वोंगळी शोमन तें 
॥२॥ तुका ह्मणे नेणें समयो ठाया ठाव | राहाडी ते वाव नरकाडी ॥३॥ 





२४१५. विंचा पीडी नांगी । ज्याचा दोष त्याचे अंगीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ केला पाहिजे विचार । मन मित्र 
दावेदार ॥ & ॥ मधुरा उत्तरीं । रांवा [पं. राखा.] खेळे उरावरी ॥२॥ तुका ह्मणे रेडा | सुखें जाती ऐश्रा पीडा ॥ 
३॥ 


विषयानुक्रम 


२४१६. तीर्थींची अपेक्षा स्थळीं वाढे धर्म । जाणावें तें वर्म बहु पुण्य ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ बहु बरी ऐसी 
भाविकांची जोडी । काळ नाहीं घडी जात वांयां ॥ ७ ॥ करूनी चिंतन करवावें आणिकां | तो या जाला लोकां 
नाव जगीं ॥२॥ तुका ह्मणे ऐसे परउपकारी । त्यांच्या पायांवरी डोई माझी ॥३॥ 











२४१७. भयाची तों आह्यां चित्तीं । राहो खंती सकेना ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. “समर्पिलों«* आणि “करीन तें०” या 
कडव्यांच्या जागा परस्परांशी पालटल्या आहेत.] समर्पिलों जीवें भावें । काज्ञा भ्यावें [पं. कारणा.] कारणें ॥॥ करीन तें 
कवतुकें । अवर्घे निकें शोभेल [त. शोभले] ॥ २ ॥ तुका ह्मणे माप भरूं । दिस सारूं कवतुकें ॥३॥ 


२४१८. पाचारितां [पं. पावे] धावे । ऐसी ठायींची हे सवे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ बोळे करुणा वचनीं । करी कृपा 
लावी स्तनीं ॥७ ॥ जाणे कळबळा । भावसिद्धींचा जिव्हाळा [पं. सोहळा.] ॥ २ ॥ तुका ह्मणे नाम । मागें मागें धांवे 
प्रेम ॥३॥ 





२४१९. कां जी माझे जीवीं । आळस ठेविला गोसावीं ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ येवढा घात आणीक काय । 
चिंतनासी अंतराय ॥ ७ ॥ देहआत्म वंदी । केला घात कुबुद्धी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे मन । कळवळी वाटे सीण ॥३ 
॥ 








२४२०. दर्शनाचे आर्त जीवा । बहु देवा राहिलें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥आतां जाणसी तें करीं । विश्वंभरीं काय 
उणें ॥ ॥ येथें जरी उरे चिंता । कोण दाता याहूनी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे जाणवले । आह्यां भळें एवढेंच ॥३॥ 





२४२१. बैसों पाठमोरीं । मना वाटे तैसें करीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥परि तूं जाणसी आवडी । बाळा बहुतांची 
परवडी ॥ & ॥ आपुल्याला इच्छा । मागो जया व्हावें जेशा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आई । नव्हसी उदास विठाई ॥ ३ 
॥ 








२४२२. विश्वंभरा वोळे । बहुत हात कान डोळे ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ जेथें असे तेथें देखे [त. देखे.] । मागितले 
तें [त. आइकें.] आइके ॥ & ॥ जें जें वाटे गोड । तैसें [पं. पुरविता कोडे.] पुरवितो कोड ॥ २ ॥ तुका ह्मणे भेटी । 
कांहीं पडों नेदी तुटी ॥३॥ 


२४२३. दाटे कंठ लागे डोळियां पाझर । गुणाची अपार दृष्टि वरी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तेणें सुखें छंदें घेईन 
सोंहळा । होऊनि निराळा पापपुण्यां ॥ ७ ॥ तुझ्या मोहे [पं. पडे.] पडो मागील विसर । आलापें सुस्वर करिन 
कंठ ॥२॥ तुका ह्मणे येथें पाहिजे सौरस । तुह्यांविण रस गोड नव्हे ॥३॥ 


२४२४. पसरूनि राहिलों बाहो । सोयी अहो तुमचिये ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां यावें लागवेगें । पांडुरंगे 
धांवत ॥॥ बैसायाची इच्छा कडे । चाली खडे [पं. रुपती.] रुपताती ॥२ ॥ तुका ह्मणे कृपाळुवा । करीन सेवा 
लागली ॥३॥ 











२४२५. आह्मी जालों एकविध । सुद्या सुदें असावें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ यावरी तुमचा मोळा । तो गोपाळा 
अकळ ॥ ७ ॥ घेतलें तें उसणें द्यावे । | कांहीं भावें विशेषें [त. विज्ेष.] ॥ २ ॥ तुका ह्मणे क्रियानष्ट । तरी कष्ट 
घेतसां ॥३॥ 


विषयानुक्रम 


२४२६. [त. “आह्मी” नाहीं.] आह्मी आर्तभूत जिवीं । तुह्ली गोसावी तों [पं. “तों” नाही.] उदास ॥१ ॥॥ध्रु. ॥ 
वादावाद समर्थाशीं । काझ्यानश्ीं करावा ॥ % ॥ आह्मी मरो वेरझारीं । स्वामी घरीं बैसले ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
करितां वाद । कांहीं भेद कळेना ॥३॥ 





२४२७. पुसावें तें ठाई आपुल्या आपण । अहंकारा झून्य घाळूनियां ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ येर वाग्जाळ मायेचा 
अहंकार । वचनाशीं थार अज्ञान तें ॥७ ॥ फळ तें चि बीज बीज तें ची फळ । उपनांवें मूळ न पालटे ॥२॥ 
तुका ह्मणे अवघे गव्हांचे प्रकार । सोनें अलंकार मिथ्या नांव ॥३॥ 





२४२८. माझी आतां सत्ता आहे | तुह्यां पायां हे वरती ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ एकाविण नेणें दुजा । पंढरिराजा 
सर्वा गे ॥ ७ ॥ पुरवावी केली आळी । जे जे काळीं [दे. त. मागण.] मागेन तें ॥२ ॥ तुका ह्मणे सुटसी कैसा । 
धरूनि दिशा राहिलों ॥३॥ 





२४२९. फावले तुह्मां मार्गे । नवतों लागे पावळों ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आलों आतां उभा राहें । जवळी पाहें 
सन्मुख ॥ ७ ॥ घरीं होती गोवी जाली । कामें बोळी न घडे चि ॥२॥ तुका ह्मणे धडफुडा । जालों झाडा देई 
देवा॥३॥ 








२४३०. आतां नये बोलों अव्हेराची मात । बाळावरि चित्त असों द्यावें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तुज कां सांगणें 
लागे हा प्रकार । परि हें उत्तर आवडीर्चे ॥७॥ न वंचीं वो कांहीं एकही प्रकार | आपणां अंतर नका मज ॥ २ 
॥ तुका ह्मणे मोहो राखावा सतंत । नये पाहों अंत पांडुरंगा ॥३॥ 





२४३१. करूनि राहों जरी आत्मा चि प्रमाण । निश्चळ नव्हे मन काय करूं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जेवलिया 
विण काशाचे ढेंकर । शब्दाचे प्रकार शब्द चि ते ॥ 9 ॥ पुरे पुरे आतां तुमचे ब्रह्मज्ञान । आह्यासी चरण न 
सोडणें [त. दे. सोडवे.] ॥ २ ॥ विरोधें विरोध वाढें पुढतोपुढती । वासनेचे हातीं गर्भवास ॥३ ॥ सांडीमांडीअंगीं 
वसे पुण्यपाप | बंधन [त. बंधने.] संकल्प या चि नांवें ॥४ ॥ तुका ह्मणे नाहीं मुक्तता मोकळी । ऐसा कोण बळी 
निरसी [पं. निरसे.] देह ॥५॥ 








२४३२. तुमचे स्तुतियोग्य कोठें माझी वाणी । मस्तक चरणीं ठेवीतसें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ भक्तिभाग्य तरी 
नेदीं तुळसीदळ । जोडूनि अंजुळ उभा असें ॥ ७ ॥ केचें भाग्य ऐसें पाविजे संनिध । नेणें पाळू विध करुणा 
भाकीं ॥२॥ संतांचे सेवटीं उच्छिष्टाची आस । करूनियां वास पाहातसें ॥३ ॥ करीं इच्छा मज ह्मणोत आपुलें 
। एखादिया बोलें निमित्याच्या ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे शरण आलों हें साधन । करितों चिंतन रात्रदिवस ॥५॥ 














२४३३.सर्वविशीं आह्मीं हे चि जोडी केली । स्वामीची साधिळी चरणसेवा ॥१॥॥ ध्रु ॥पाहिलें चि 
नाहीं मागे परतोनी । जिकिला तो [पं. क्षणक्षणी.] क्षणीं क्षण काळ ॥ ॥ नाहीं पडों दिला विचाराचा गोवा । नाहीं 
पाठी हेवा येऊं दिला [पं. दिली.] ॥ २ ॥ केला [पं. केली लागवेगीं.] लाग वेगीं अवघी चि तांतडी । भावना ते कुडी 
दुरावली ॥३ ॥ कोठें मग ऐसें होतें सावकास । जळो तया आस वेव्हाराची ॥ ४ ॥ तुका ह्मणें लाभ घेतला 
पालवीं । आतां नाहीं गोवी कज्नाची ही ॥५॥ 











२४३४. येणें मुखें तुझे वर्णी गुण नाम । तें चि मज प्रेम देई देवा ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ डोळे भरूनियां पाहें तुझें 
मुख । तें चि मज सुख देई देवा ॥ & ॥ कान भरोनियां ऐकें [पं. ऐकन.] तुझी कीर्ती । ते मज विश्रांती देई देवा ॥ 





विषयानुक्रम 





२ ॥ वाहें रंगीं टाळी नाचेन उदास । हें देई हातास पायां बळ ॥३ ॥ तुका ह्मणे माझा सकळ देहभाव । आणीक 
नको ठाव चिंतूं यासी ॥४॥ 


२४३५. तूं माझा मायबाप सकळ वित्त गोत | तूं चि माझें हित करिता देवा ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तूंचि माझा 
देव तूं चि माझा जीव । तूं चि माझा भाव पांडुरंगा ॥ ७ ॥ तूं चि माझा आचार तूंचि माझा विचार । तूं चि सर्व 
भार चालविसी ॥२॥। सर्व भावें मज तूं होसी प्रमाण । ऐसी तुझी आण [दे. त. वाहातुसें.] वाहातसें ॥३॥ 
तुका ह्मणे तुज विकला जीवभाव | कळे तो उप करीं आतां ॥४॥ 





२४३६. वारंवार तुज द्यावया आठव । [दे. पं. ऐक.] आइक तो भाव माझा कैसा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ गेले [पं. 
गेला.] मग नये फिरोन दिवस । पुडिलांची आस गणित नाहीं ॥&॥ गुणां अवगुणांचे पडती आघात । तेणें होय 
चित्त कासावीस ॥ २ ॥ कांहीं एक तुझा न देखो आधार । ह्मणऊनी धीर नाहीं जीवा ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे तूं 
ब्रह्मांडाचा जीव । तरी कां आह्मी कींव भाकीतसों ॥४ ॥ 














२४३७. असोत हे तुझे प्रकार सकळ । काय खळखळ करावी हे ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आमुचें स्वहित 
जाणतसों आह्मी । तुझें वर्म नामीं आहे तुझ्या ॥ & ॥ विचारितां आयुष्य जातें वांयांविण | रोज [त. सेज जन्मा 
गोवण पडतसे |. दे. पूर्वी तळेगांवाप्रमाणे होतें.] नागवण पडतसे ॥ २ ॥ राहेन मी तुझे पाय आठवूनी । आणीक तें मनीं येऊं 
नेदीं ॥३॥ तुका ह्मणे येथें येसी अनायासें । थोर [पं. “तुज” नाहीं.] तुज पिसें कीर्तनाचे ॥४॥ 





२४३८. विष्णुदासां [पं. 'विष्णुदासां' याबद्दल नाहीं हरिच्या दासां.] भोग । [पं. 'जरी' याबद्दल तरि कां.] जरी आह्मां 
पीडी रोग ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तरि हें दिसे लाजिरवाणे । काय तुह्यांसी सांगणें ॥ ७ ॥ आह्यां काळें [पं. खाये । बोलितें 
वायां जाये .] खावें । बोलिलें तें वांयां जावें ॥२॥ तुका ह्मणे दास । आह्मी भोगूं गर्भवास ॥३॥ 











२४३९. भावें गावें गीत । शुद्ध करूनियां चित्त ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. जरि तुज व्हावा देव ।.] तुज व्हावा आहे देव 
। तरि हा सुलभ उपाव ॥ ७ ॥ आणिकांचे कानीं । गुण दोष मना नाणीं ॥ २ ॥ मस्तक ठेंगणा | [पं. लागे.] करी 
संतांच्या चरणा ॥ ३ ॥ वेचीं तें वचन । जेणें राहे समाधान ॥४ ॥ तुका ह्मणे फार | थोडा तरी पर उपकार ॥५ 
॥ 


२४४०. वचन तें [पं. हें.] नाहीं तोडीत शरीरा । भेदत अंतरा [पं. वज्राऐसा.] वज्राऐसें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ कांहीं 
न सहावे [दे. काशा करणें. त. कास कारणें.] काझा ही कारणें । संदेह निधान देह बळी ॥ ७ ॥ नाहीं शब्द मुखीं लागत 
तिखट । नाहीं जड होत [पं. पोट होत. त. मागून 'पोट होत' असा पाठ केला आहे.] पोट तेणें ॥२॥ तुका ह्मणे जरी गिळे 
अहंकार | तरी वसे घर नारायण ॥३॥ 


२४४१. नव्हो आतां जीवीं कपटवसती । मग काकुळती कोणा यावें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ सत्याचिये मापें 
गांठीं नये नाड । आदि अंत गोड नारायण ॥ ७ ॥ चोखटिया नाहीं विटाळाचा आघात | साच तें साचांत सांचा 
[पं. सांच.] पडे ॥२ ॥ विचारिळी वाट उसंत सीतळ | बुद्धीपुढें बळ तृष्णतुल्य ॥३ ॥ आहाराच्या घासें पचोनियां 
जिरे । वासना ही उरे [दे. त. उरउरीत.] उर्वरीत ॥४ ॥ तुका ह्मणे ताळा घालावा वचनीं । तूं माझी जननी पांडुरंगे 
॥५॥ 














विषयानुक्रम 


२४४२. नव्हती हीं माझीं [पं. जयाचीं.] जायाचीं भूषणें । असे नारायणें उचित केलें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
शब्दाच्या [पं. वोवणीं.] वोवोनी रत्नाचिया माळा । मुळींच जिव्हाळा झरवणी ॥ ७ ॥ अर्थांतरीं असे अनुभवसेवन । 
परिपाकीं मन [पं. साक्षी.] साक्ष येथें ॥२॥ तुका ह्मणे मज सरतें परतें । हें नाहीं अनंतें उरो दिळें ॥३॥ 








२४४३. सहज लीळा मी साक्षी [पं. तयाचा.] याचा । नये वंचूं वाचा ऐसें जाळें ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ उपक्रमे वदे 
निशब्दाची वाणी । जे कोठें बंधनीं गुंपों नेणें ॥ ७ ॥ तम नासी परि वेव्हारा वेगळा । रविप्रभाकळा [पं. «कळे.] वर्ते 
जन ॥२॥ तुका ह्मणे येथें गेला अतिशय । आतां पुन्हा नये तोंड दावूं ॥३॥ 





२४४४. बोलाल या आतां आपुल्यापुरतें । मज या अनंते गोवियेळें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ झाडिला न सोडी 
हातींचा पालव । वेधी वेधें जीव वेधियेला ॥ ७ ॥ तुमचे ते शब्द कोरडिया गोष्टीं । मज सवें मिठी अंगसंगें ॥२॥ 
तुका ह्मणे तुह्मां । होईल हे परी । अनुभव वरी येईल मग ॥३॥ 





२४४५. जेज्ञा तुह्ली दुरी आहां | तेजा राहा अंतरें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ नका येऊं देऊं आळ । अंगीं गोपाळ 
जडलासे ॥ ७ ॥ अवघा हा [पं. “हा” नाहीं.] चि राखा काळ । विक्राळ चि भोंवता ॥ २ ॥ तुका ह्मणे मज ऐशा । 
होतां पिशा जगनिंद्य ॥३॥ 





२४४६. सतीचें तें घेतां वाण । बहु कठीण परिणामीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जिवासाटीं गौरव वाढे । आहाच 
जोडे तें नव्हे ॥ ७ ॥ जरि होय उघडी दृष्टि । तरि गोष्टी युद्धाच्या ॥ २ ॥ तुका ह्मणे अंगा येतां । तरी सत्ता 
घेर्याची ॥३॥ 


२४४७. आडवा तो उभा । असे [त. ताणोनियां.] दाटोनियां [पं. उभा.] प्रभा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ देव नाहीं 
एकविध । एक भाव असे शुद्ध ॥ ७ ॥ भेदाभेद आटी । नाहीं फार कोठें तुटी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे गोवा । उगवा 
वेव्हाराचा हेवा ॥३॥ 





२४४८. एका बोटाची निशाणी । [दे. त. परीपाख.] परीपाक नाहीं मनीं ॥१॥॥ध्रु. ॥ तरि ते संपादिलें 
सोंग । कारणावांचूनिया [दे. वेग.] व्यंग ॥ ७. ॥ वैष्णवांचा धर्म । [पं. जगी.] जग विष्णु नेणे वर्म ॥ २ ॥ अतिशयें पाप 
। तुका सत्य करी माप ॥३॥ 





२४४९. सत्यत्वेंशीं घेणें भक्तीचा अनुभव । स्वामीचा गौरव इच्छीतसें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥मग तें अवीट न 
भंगे साचारें । पावलें विस्तारें फिरों नेणे ॥ ७ ॥ वाणी वदे त्याचा कोणांसी विश्वास | [त. प. आभयकरें दास.] अभयें 
करें दास सत्य तई ॥२॥ तुका ह्मणे आधीं न करीं तांतडी । पायीं जाली जोडी तेणें शुद्ध ॥३॥ 








२४५०. सर्वात्मकपण । माझें हिरोनि नेतो [पं. नेतें.] कोण ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मनीं भक्‍तीची आवडी । हेवा 
व्हावी ऐशी जोडी ॥ ७ ॥ घेईन जन्मांतरें । हेंचि करावया खरें ॥२॥ तुका ह्मणे देवा । त्र्णी करूनि ठेवूं सेवा 
॥३॥ 





२४५१. [पं. आणितांनि गती । हंस काउळी.] आणितां त्या गती । हंस काउठळे न होती ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ सांडा 
सांडा रे मठारे । येथें गांठीसवे धुरें ॥ ७ ॥ नाकेंविण मोती । उभ्या [पं. बाजारा.] बाजारें फजिती ॥२॥ [वे. त. हा 
चरण कायम ठेवून त्याजवर “ह्मणे विष्णुदास तुका । ” हा पाठ घातला आहे.] हुकुमदाज तुका | येथें कोणी फुंदों नका॥२३॥ 


विषयानुक्रम 








२४५२. ढेंकणासी बाज गड । उतरचढ केवढी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ होता तैसा कळो भाव । आला वाव 
अंतरींचा ॥ ७ ॥ बोरामध्यें [पं. असे.] बसे अळी । अठोळीच भोंवती ॥२ ॥ पोटासाटीं वेंची चणे । राजा ह्मणे तोंडें 
मी ॥३॥ बेडकानें चिखळ खावा । काय ठावा सागर ॥४ ॥ तुका ह्मणे ऐसें आहे । काय पाहे त्यांत तें ॥५॥ 








२४५३. धांव धांव गरुडध्वजा । आह्यां अनाथांच्या काजा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ बहु जालों कासावीस । 
ह्मणोनि पाहें तुझी वास ॥ ४ ॥ [पं. “पाहें पाहें” व “असोनियां०” या दोन कडव्यांच्या जागा परस्परांशी पालटल्या आहेत; आणि “पाहें 
पाहें” याबद्दल “पाहें” इतकेंच आहे.] पाहें पाहें त्या मारगें । कोणी येतें माझ्या लागें ॥२ ॥ असोनियां ऐसा । तुज 
सारिखा कोंवसा ॥३॥न लवावा उशीर । नेणों कां [पं. हो.] हा केला धीर ॥४ ॥ तुका ह्मणे चाली । नको चालूं 
धांव घालीं ॥५॥ 


२४५४. पांडुरंगे पांडुरंगे । माझे गंगे माउलिये ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ पान्हां घालीं प्रेमधारा । पूर क्षीरा लोटों दे 
॥ ७ ॥ अंगें अंग मेळउनी । करीं धणी फेडाया [पं. फेडांवया.] ॥ २ ॥ तुका ह्मणे घेइन उड्या । सांडिन कुड्या 
भावना ॥३॥ 








२४५५. [त. पं. गजेंद्र] गजइंद्र पशु आप्तें मोकलिला । तो तुज स्मरला पांडुरंगा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ त्यासाठीं 
गरुड सांडुनि धांवसी । माया [दे. झळंबेसी.] झळंबसी दिनानाथा ॥ ७ ॥ धेनु वत्सावरी झेंप घाली जेसी । तैसें 
गजेंद्रासी सोडविले ॥२ ॥ तुका ह्मणे ब्रीद बांधलें यासाठीं । भक्तांसी संकटीं रक्षावया ॥३॥ 











२४५६. चारी वेद जयासाटीं । त्याचें नाम धरा कंठीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥न करीं आणीक [दे. साधनें.] साधन । 
कष्टसी कां वांयांविण ॥ ७ ॥ अठरा पुराणांचे पोटीं । नामाविण नाहीं गोठी [त. पं. गोष्टी.] ॥ २ ॥ गीता जेणें 
उपदेशिली । ते [पं. हे.] ही विटेवरी माउली ॥३ ॥ तुका ह्मणे सार धरीं । वाचे हरिनाम उच्चारीं ॥४॥ 











२४५७. पाहातां ठायाठाव । जातो अंतरोनि देव ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नये वाटों गुणदोषीं । मना जतन 
येविज्ीं ॥ ॥ त्रिविधदेह परिचारा । जनीं जनार्दन खरा ॥२ ॥ तुका ह्मणे धीरें- । विण कैसें होतें बरें ॥३॥ 





२४५८. नामसंकीर्तन साधन पैं सोपें ।॥ जळतील पापें जन्मांतरें [पं. जन्मांतरिंची.] ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ न [पं. 
लगती.] लगे सायास जावें वनांतरा । सुखें येतो घरा नारायण ॥ ७ ॥ ठायींच बैसोनि करा एकचित्त | आवडी 
अनंत आळवावा ॥ २ ॥ रामकृष्णहरिविठ्ठलकेशवा । मंत्र हा जपावा सर्वकाळ ॥ ३ ॥ [पं. याहूनि आणीक नाहीं पैं साधन 
. दे. पूर्वी असें होतें.] याविण असतां आणीक साधन । वाहातसें आण विठोबाची ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे सोपें आहे 
सर्वाहूनि । शाहाणा तो धणी घेतो [पं. घेत असे.] येथें ॥५ ॥ 








२४५९. भाविकांचें काज अंगें देव करी । काढी धर्माघरीं उच्छिष्ट तें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ उच्छिष्ट तीं फळें 
खाय भिललटीचीं । आवडी तयांची मोठी देवा ॥ ७ ॥ काय देवा घरीं न मिळेची अन्न । मागे भाजीपान [पं. 
द्रौपदीचे.] द्रौपदीसी ॥ २ ॥ अर्जुनाची घोडीं धुतलीं अनंतें । संकटें [पं. बहुत.] बहुतें निवारिलीं ॥३ ॥ तुका ह्मणे 
ऐसीं आवडती ळडिवाळें । जाणीवेचें काळें तोंड देवा ॥४॥ 














२४६०. सांवळे रूपडें चोरटे चित्तार्चे । उभे पंढरीचे विटेवरी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ डोळियांची धणी पाहातां न 
पुरे | तया लागीं झुरे मन माझें ॥ ७ ॥ आन गोड कांहीं न लगे संसारीं । राहिले अंतरीं पाय तुझे ॥ २ ॥ प्राण 


विषयानुक्रम 





रिघों पाहे कुडी हे सांडुनी । श्रीमुख नयनीं न देखतां ॥ ३ ॥ चित्त मोहियेळलें नंदाच्या नंदर्ने । तुका ह्मणे येणें [पं. 
गरुड्ध्वजा.] गरुडध्वरजे ॥४॥ 


२४६१. ऐका [त. ऐका गा भाविक हो । कोण कोणव्हालते ॥ .] ऐका भाविकजन । कोण [दे. “व्हाल कोण कोण ते” असें 
मागून केलें आहे.] कोण व्हाळ ते ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तार्किकांचा टाका संग । पांडुरंग स्मरा हो ॥ ७ ॥ नका शोधूं 
मतांतरे । नुमगे खरें बुडाळ ॥२ ॥ कलिमध्यें दास तुका | [पं. करी लोक सावध] जातो लोकां सांगत ॥३ ॥ 








२४६२. आपुलिया आंगें तोडी मायाजाळ । ऐसें नाहीं बळ कोणापाज्ञीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ रांडापोरें त्याग 
करी कुटुंबाचा । नावरे हे वाचा आणि मन ॥ 9 ॥ हर्षामर्ष [पं. हें कडवें नाहीं. त. हर्षामर्ष हे जो नाहीं जिराळे ।.] जों हे नाहीं 
जों जिराले । तोंवरि हे केळे चार त्यांनीं ॥ २ ॥ मुक्‍त जालों ऐसें बोलों जाये मुखें । तुका ह्मणे दुःखें बांधला तो 
॥३॥ 

२४६३. आलिया अतीता ह्मणतसां पुढार । आपुलें रोकडें सत्त्व जाय ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ काय त्याचा भार 
घेऊनि मस्तकीं । हीनकर्मी लोकीं ह्मणावया ॥॥ दारीं हाका कैसें करवतें भोजन । रुची तरि अन्न कैसें देतें 
॥२॥ तुका ह्मणे ध्वज उभारिला कर । ते शक्ति उदार काय जाळी ॥३॥ 











२४६४. जेथें लक्ष्मीचा वास । गंगा आली पापा नास ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तें म्यां हृदयीं धरिळें । ताप [पं. 
तापशमन.] हरण पाउले ॥ ७ ॥ सेवा केली संतजनीं । [पं. सुख राहिलें.] सुखें राहिळे लपोनि ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
वांकी । भाट जाली तिहीं लोकीं ॥३॥ 





२४६५. रूपीं जडले लोचन । पायीं स्थिरावलें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ देहभाव हरपला । तुज पाहातां विठ्ठला 
॥॥ कळों नये सुखदुःख । तान हरपली भूक ॥२॥ तुका ह्मणे नव्हे परती । तुझ्या दर्शने मागुती ॥३॥ 








२४६६. [पं. जालें जाणतें..] जाणते ळॅंकरूं । माता लागे दूर धरूं ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ तैसें न करीं कृपावंते । 
पांडुरंगे माझे माते ॥ 9 ॥ नाहीं मुक्‍्ताफळा । भेटी मागुती त्या जळा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे लोणी । ताक सांडी 
निवडूनि॥३॥ 











२४६७. तुजविण कोणां । शरण जाऊं नारायणा ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ऐसा न देखें मी कोणी । दुजा तिहीं 
त्रिभुवनीं ॥७ ॥ पाहिलीं पुराणें । धांडोळिलीं दरुषणे ॥२॥ तुका ह्मणे ठायीं । जडून ठेलों तुझ्या पायीं ॥३॥ 








२४६८. ऐसें भाग्य कई लाहाता होईन । अवघें देखें जन ब्रह्मसप ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मग तया सुखा अंत 
नाहीं पार । आनंदें सागर हेलावती ॥ ७ ॥ शांति क्षमा दया मूर्तिमंत अंगीं । परावृत्त संगीं कामादिकां ॥२॥ 
विवकासहित वैराग्याचें बळ । धग्धगितोज्ज्वाळ अग्नि जेसा ॥३ ॥ भक्ति नवविधा भावशुद्ध [पं. करी.] बरी । 
अळंकारावरी मुगुटमणि ॥४ ॥ तुका ह्मणे माझी पुरवी वासना । कोण नारायणा तुजविण ॥५॥ 


२४६९. कासया करावे तपाचे डोंगर । आणीक अपार दुःखरासी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कासया फिरावे [त. पं. 
आणीक.] अनेक ते देश । दावितील आस पुढें लाभ ॥ ७ ॥ कासया पुजावीं अनेक [पं. आणीक.] दैवतें । पोटभरे 
तेथें लाभ नाहीं ॥२॥ कासया करावे मुक्तीचे सायास । मिळे पंढरीस फुका साटीं ॥३ ॥ तुका ह्मणे करीं 
कीर्तन पसारा । लाभ येईल घरा पाहिजेतो ॥४॥ 


विषयानुक्रम 


२४७०. वैष्णवमुनिविप्रांचा सन्मान । करावा आपण घेऊं नये ॥ १ ॥ प्रभु जाला तरी संसाराचा दास । 
विहित [पं. विहित हे त्यास.] तयासी [त. तयास.] यांची सेवा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे हे आशीर्वादे बळी । जाईल तो छळी 
नरकायासीं ॥३॥ 








२४७१. देव वसे चित्तीं । त्याची घडावी संगती ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ ऐसें आवडतें मना । देवा पुरवावी वासना 
॥ ७ ॥ हरिजनासी [पं. हरिजनाची.] मेटी । नहो अंगसगें [पं. अंगसंग.] तुटी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे जिणें । भलें 
संतसंघष्टणें ॥३॥ 


२४७२. भाग सीण गेला । माझा सकळ विठ्ठला ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तुझा ह्मणवितों दास । केली 
उच्छिष्ठाची आस ॥ ७ ॥ राहिली तळमळ । तईं पासोनी सकळ ॥ २ ॥ तुका ह्मणे धाळें । पोट ऐसें कळो आलें 
॥३॥ 











२४७३. रायारचें सेवक । सेवटीचें [सेवटील.] पीडी रंक ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ हा तों हिणाव कवणा | कां हो नेणां 
नारायणा ॥ ४ ॥ परिसेंसी भेटी । नव्हे लोहोपणा तुटी ॥२॥ तुझें नाम कंठीं । तुक्या काळासवें भेटी ॥३॥ 








२४७४. सुखरूप ऐसें कोण दुजें सांगा । माझ्या पांडुरंगा सारिकें तें ॥१॥॥ध्रु.॥न लगे हिंडणे मुंडणें 
तें कांहीं । साधनाची नाहीं आटाआटी ॥ & ॥ चंद्रभागे स्नान विध [*विधि" याबद्दल.] तो हरिकथा । समाधान 
चित्ता सर्वकाळ ॥२ ॥ तुका ह्मणे काला वैकुंठी दुर्लभ । विशेष तो [त. हा.] लाभ संतसंग ॥३॥ 











२४७५. नसतां अधिकार उपदेज्ञासी बळात्कार [दे. त. बळत्कार.] । तरि ते केळे हो [पं. “हो” नाहीं.] चार 
माकडा आणि [दे. गारुडी.- त. गारूडी.] गारोडी ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. धन्यधन्य राज्य*] धन धान्य राज्य बोल वृथा 
रंजवणें फोल । नाहीं तेथें ओल बीज वेची मूर्ख तो ॥ % ॥ नये बांधों गांठी पदरा [दे. पं. आण.] आणि ऐसी तुटी । 
असोन कसोटी शिष्टाचारअनुभव ॥ २ ॥ उपदेसी तुका मेघ दृष्टीने आइका । संकल्पासी धोका सहज तें उत्तम 
॥३॥ 





२४७६. घालुनियां मापी । देवभक्त बैसळे जपीं ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ तैसी होते सांडउलंडी । निजनिजांची 
मुरकुंडी [दे. मुरकडी.] ॥ ७ ॥ अमुपीं उखतें । आपण वोस आपण यातें ॥२॥ देव आतां जाला | उगवे संकोच [पं. 
गहिला.] वहिला ॥ ३ ॥ अखंड नेलें वेठी । भार सत्याविण [पं. गोठी.] गांठी ॥ ४ ॥ [पं. हें कडवें नाही.] आडकिला 
झोंपा | रिता कळिवराचा खोंपा ॥ ५ ॥ गोदातीरीं [पं. गंगेतीरी.] आड । [त. करी.] करिते करविते द्वाड ॥६॥ तुका 
ह्मणे बळें । उपदेशाचे तोंड काळें ॥७ ॥ 














२४७७. उंबरांतील कीटका । हें चि ब्रह्मांड ऐसें लेखा [पं. देखा.] ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसीं उंबरे किती झाडीं 
। ऐशीं झाडें किती [दे. नवखडीं.] नव खंडीं ॥ ७ ॥ हें चि ब्रह्मांड आह्यांसी । ऐसीं अगणित अंडे केसीं ॥२॥ 
विराटाचे अंगीं तैसे । मोजूं जातां अगणित केंश ॥३ ॥ ऐञ्ञा विराटाच्या कोटी | सांटवल्या ज्याच्या पोटीं ॥४॥ 
तो हा नंदाचा बाळमुकुंद । तान्हा ह्मणवी परमानंद ॥५ ॥ ऐशी अगम्य ईश्वरी लीळा | ब्रह्मानंदीं गम्य तुक्‍याला 
॥६॥ 














२४७८. ब्रह्मज्ञान [दे. त. तरी.] जरी एके दिवसीं कळे । तात्काळ हा गळे अभिमान ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
अभिमान लागे श्ञुकाचिये पाठी । व्यासें उपराटी दृष्टी केळी ॥ ७ ॥ [पं. जनकभेटी.] जनकभेटीसी पाठविला तेणें 


विषयानुक्रम 


। अभिमान नाणें खोटें केळें ॥२ ॥ खोटें करूनियां लाविला अभ्यासीं । मेरुशिखरासी शुक गेला ॥३ ॥ 
जाऊनियां तेणें [पं. तेथें.] साधिली समाधी । तुका ह्मणे तधीं होतों आह्मी ॥४॥ 





२४७९. सहज पावतां भगवंतीं परि [पं. हे.] हीं विकल्पें परतीं । फुकाची हे चित्तीं [दे. वाठवण.] आठवण 
कां न धरती ॥१॥॥ ध्रु. ॥ हरि व्यापक सर्वगत [पं. हा.] हें तंव मुख्यत्वे वेदांत । चिंतनासी चित्त असों द्यावें 
सावध ॥ & ॥ विरजाहोम या चि नांवें देह नव्हे मी जाणावें । मग कां जी यावें वरी लागे संकल्पा ॥२॥ 
कामक्रोधे देह मळिण स्वाहाकारी कैंचें पुण्य । मंत्री पूजियेला यज्ञ मनमुंडण नव्हे चि ॥ ३ ॥ अनन्यभक्तीचे 
उपाय ते या विठोबाचे पाय | ध्याइळ तो काय [पं. चुकों जाणे.] जाणे चुकों मारग ॥ ४ ॥ आतां सांगे तुका एक 
तुह्शी चुकों नका | सांडीमांडी धोका शरण रिघतां गोमटें ॥५॥ 




















२४८०. आह्लीं जाणावें तें काई तुझें वर्म कोणे ठायीं । अंतपार नाहीं ऐसें श्रुति बोलती ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
होई मज तैसा मज तेसा साना सकुमार [दे. त. रुषीकेशा.] हृषीकेशा । पुरवीं माझी आज्ञा भुजा चारी दाखवीं ॥ ७ 
॥ खालता सप्त ही पाताळा वरता स्वर्गाहूनि ढिसाळा । तो मी [दे. त. मस्यक. पं. मश्यक] मशक डोळां कैसा पाहों 
[दे. आपला] आपुल्या ॥ २ ॥ मज [पं. आहे.] असे हा भरवसा पढीरयें होसी [दे. वोसी.] तयां तैसा । पंढरीनिवासा तुका 
ह्मणे गा विठोबा ॥३॥ 





२४८१. वृक्ष वल्ली आह्यां सोयरीं वनचरें । पक्षी ही सुस्वरे आळविती ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ येणें सुखें रुचे 
एकांताचा वास । नाहीं गुण दोष अंगा येत ॥ ७ ॥ आका मंडप पृथिवी [पं. पृथ्वी. दे. पृथुवी.] आसन । रमे तेथें 
मन क्रीडा करी ॥ २ ॥ कंयाकुमंडलु देहउपचारा । जाणवितो वारा [दे. त. अवश्वर.] अवसरु ॥३ ॥ हरिकथा 
भोजन परवडी विस्तार । करोनि प्रकार सेवूं रुची ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे होय मनासी संवाद । आपुला चि वाद 
आपणांसी ॥५॥ 


२४८२. अनंत [पं. ब्रह्मांड.] ब्रह्मांडे । एके रोमीं ऐसें धेंडे ॥१॥॥ध्रु. ॥तो या [पं. हा. ] गौळियांचे घरीं । 
उंबरा चढतां टेंका धरी ॥ ७ ॥ [पं. मारियेले.] मारी दैत्य गाढे । ज्यांचे पुराणीं पवाडे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे कळा । 
अंगीं जयाच्या सकळा ॥३॥ 


२४८३. सावधान ऐसें काय तें विचारा । आले हो संसारा सकळ ही ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अंतीं समयाचा 
करणें विचार । वेचती सादर घटिका पळें ॥ & ॥ मंगळ हें नोहे कन्यापुत्रादिक । राहिला लौकिक अंतरपाट 
[पं. अंत्रपाट.] ॥ २ ॥ तुका ह्मणे देव अंतरला दुरी । डोळिया अंधारी पडलीसे ॥३॥ 











२४८४. लवण मेळवितां जळें । काय उरलें निराळें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तैसा समरस जालों । तुजमाजी 
हरपलों ॥ ७ ॥ अग्निकर्पुराच्या मेळीं । काय उरली काजळी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे होती । तुझी माझी एक ज्योती 
॥३॥ 





२४८५. सुख नाहीं कोठें आलिया संसारीं । वांया हांवभरी होऊं नका ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ दुःखबांदवडी 
आहे हा संसार । सुखाचा विचार नाहीं कोठें ॥ ७ ॥ चवदा कल्पेंवरी आयुष्य जयाला । परी तो राहिला [पं. 
ताटीतळीं.] ताटीखालीं ॥२ ॥ तुका ह्मणे वेगीं जाय सुटोनियां । धरूनि हृदयामाजी हरि ॥३॥ 


विषयानुक्रम 





२४८६. तुज करितां [त. दे. होय.] नव्हे ऐसें कांहीं नाहीं । डोंगराची राई रंक [पं. राणे.] राणा ॥१॥ ॥ ध्रु. 
॥ अशुभाचें शुभ करितां तुज कांहीं । अवघड नाहीं पांडुरंगा [पं. नारायणा.] ॥ & ॥ सोळा सहस्र नारी ब्रह्मचारी 
कैसा । निराहारी दुर्वासा नवल नव्हे ॥ २ ॥ पंचभ्रतार [पं. पंचभ्रतारांची द्रौपदी ते सती ॥ .] द्रौपदी सती । करितां 
पितृशांती [पं. गोत्रज्नांती.] पुण्य धर्मा ॥३ ॥ दशरथा पातके ब्रह्महत्ये [पं. ब्रह्महत्यारासी.] ऐसीं । नवल त्याचे कुशी 
जन्म तुझा ॥ ४ ॥ मुनेश्वरा [“मुनीश्वरा” याबद्दल.] नाहीं दोष [“अणुमात्र” याबद्दल.] अनुमात्र । भांडवितां सुत्र [पं. 'सुत्र वध 
याबद्दल स्तोत्रवंद्य. सुत्र (सुत) असें यमका करितां केलें असावें. ] वध होती ॥ ५ ॥ तुका [पं. हाणे तेथें माझे. ] ह्मणे माझे दोष ते [पं. 
“ते” नाहीं.] कायी । सरता तुझे [त. दे. तुझा.] पायीं जालों देवा ॥६॥ 





पाळणा. 





२४८७. जननिया बाळका रे घातलें पाळणा । पंचतत्त्वीं जडियेल्या बारतिया चहूं कोणा । अखंड 
जडियेल्या तया ढाळ अंगणा । वैखरी धरूनि हातीं भाव दावी खेळणा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ निजीं रे निजीं आतां । 
ह्मणोनि परिये [त. पं. परिये.] दे माता । खेळतां कष्ठलासी बाळा तूं रे नेणतां । निजीं रे निजीं आतां ॥ ७ ॥ 
खेळतां बाहेरि रे मुला लोकांच्या सवें । बागुल काळतोंडा नाहीं नेतो तें ठावें । खेळतां दुश्चित्ता [पं. दुश्चित.] रे 
देखोनि तें न्यावें । ह्मणोनि सांगे तुज शीघ्र वचन पाळावें ॥२॥ संचित मागें तुज शुद्ध होतें सांगाती । तेणें तुज 
वांचविलें वेरझारिया हातीं । आणीक नेलीं मार्गे काय जाणों तीं किती । आलासे येथवरि थोरपुण्यें [पं. थोरपुण्य.] 
बहुतीं ॥३ ॥ खेळतां शुक देवा तो रे लागला पाठीं । लपाला वरुषें वारा तिये [पं. तये.] मातेचे पोटीं । रिघतां 
बाहेरि रे पळे घेऊनि कासोटी । ते [पं. तेणें परि--] चि परी जाली स्वामी भेणें रिघधे कपाटीं ॥४ ॥ खेळतां चक्रवर्ती 
जनका लागला धाक । पडिला अग्नीमाजी पाव जळत एक । भरलासे कांप अंगीं सुख नाठवें दुःख । आप पर 
तें ही नाहीं देहभाव सकळिक ॥ ५ ॥ सिभ्रीया [शिबिराया.] चक्रवर्ती कव पडिली अवचिती | धीट तोन भे तया 
मास कापिलें हातीं । टाकिलें तयावरी खुणें गोविला अंतीं । पावला मायबाप हिरोन घेतला हातीं ॥६॥ बांधलें 
अजामेळा वेऱ्यागणीका कैसी । मारिली हाक धाकें कळलें मायबापासी । घातली धांव नेटें [पं. त्वरे.] वेगीं 
पावला त्यासी । हिरोनि नेलीं दोघें आपणयां [पं. आपयातीपासी.] तीं पासीं ॥७ ॥ धरूनी [पं. आटवू.] आठवू रे बाळा 
राहें निश्चळ । खेळतां दुश्चिता रे नको जाऊं बरळ | टोंकताहे तुजलागीं दिवस लेखूनी काळ । मम नेदी आठवूं 
रे नेत्री घालीं पडळ ॥८ ॥ ऐसी तीं कृपावंतें बाळा मोहिले चित्त । सुस्वरें कंठ गाय मधुर आणि संगीत । तेणे तें 
चि चित्त राहे होऊनियां निवांत | पावती तुका ह्मणे नाहीं विश्वास ते घात ॥९॥ 


















































॥१॥ 





२४८८. उभ्या बाजारांत कथा । हे तों नावडे पंढरिनाथा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अवघें पोटासाटीं ढोंग । तेथें 
कैचा पांडुरंग ॥ ७ ॥ लावी अनुसंधान | कांहीं देईल ह्मणऊन ॥२ ॥ काय केलें रांडळेंका | तुला राजी नाहीं 
तुका ॥३॥ 





२४८९. असोत लोकांचे बोल शिरावरी । माझी मज बरी विठाबाई ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आपंगिळें मज आहे 
ते कृपाळु । बहुत कनवाळु अंतरींची ॥ ७ ॥ वेदशास्त्रे जिसी वर्णिती पुराणें । तिचें मी पोसणे लडिवाळ ॥२॥ 
जिचें नाम कामधेनु कल्पतरू | तिचें मी लेंकरूं तुका ह्मणे ॥३॥ 








२४९०. वाराणसी गया पाहिली द्वारका | परी नये तुका पंढरीच्या ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पंढरीसी नाहीं कोणा 
अभिमान । पायां पडे जन एकमेका ॥ २ ॥ तुका ह्मणे जाय [पं. एक वेळा.] एकवेळ पंढरी । तयाचिये घरीं यम न 
ये॥३॥ 


विषयानुक्रम 








२४९१. सांडुनियां सर्व लौकिकाची लाज । आळवा यदुराज भक्तिभावे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ पाहूनियां झाडें 
वरबडूनि पाला । खाऊनि विठ्ठला आळवावें ॥ & ॥ वेंचूनियां चिंध्या भरूनियां धागा । गुंडाळूनि दुंगा आळवावें 
॥२॥ तुका ह्मणे ऐसें मांडिल्या निर्वाण | तया नारायण उपेक्षीना ॥३॥ 


२४९२. दह्यांचिया अंगीं निघे ताक लोणी । एका मोलें दोन्ही मागो नये ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आकाशाचे 
पोटीं चंद्र तारांगणे । दोहींश्ी समान पाहों नये ॥  ॥ पृथ्वीचा पोटीं हिरा गारगोटी । दोहोंसी संसाटी [दे. त. 
समसाटी.] करूं नये ॥२ ॥ तुका ह्मणे तैसे संत आणि जन । दोहींसी समान भजूं नये ॥३॥ 





२४९३. तेरा दिवस जाले निश्चक्र करितां । न पवसी अनंता मायबापा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पाषाणांची [पं. 
बोधाची] खोळ घेउनि बैसलासी । काय हृषीकेशी जालें तुज ॥ & ॥ तुजवरी आतां प्राण मी [दे. त. तजीन] त्यजीन 
। हत्या मी घालीन पांडुरंगा ॥ २ ॥ [पं. हें कडवें नाही.] फार विठाबाई धरिली तुझी आस । करीन जीवा नास 
पांडुरंगा [त. तुजवरी.] ॥३ ॥ तुका ह्मणे आतां मांडिले निर्वाण | प्राण हा सांडीन चंद्रभागे [पं. तुजवरी.] ॥ ४ ॥ 








२४९४. लोक फार वाखा अमंगळ जाला । त्याचा त्याग केला पांडुरंगा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ विषयां [पं. विषयी 
चेवलो.] वंचलो मीपणा मुकलों । शरण तुज आलों पांडुरंगा ॥ ७ ॥ घर दार अवघीं त्यजिलीं [दे. त. तजिलीं.] 
नारायणा । जीवींच्या जीवना पांडुरंगा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे [पं. बहु जालों कासाविसी ।] पडिलों पुंडळिकापाशीं । धांव 
हृषीकेशी आळिंगीं मज ॥३॥ 





२४९५. इंद्रियांची दिने । आह्मी केलों नारायणें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ह्मणऊनि ऐसें सोसीं । काय सांगों 
कोणांपाशी ॥ ७ ॥ नाहीं अंगीं बळ | त्याग करींसा सकळ ॥२॥ तुका ह्मणे मोटें | प्रारब्ध होतें खोटें ॥३॥ 


२४९६. हातीं धरूं [पं. धांवे.] जावें । तेणें परतें चि व्हावें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ऐसा कां हो आला वांटा । हीन 
भाग्याचा करंटा ॥&॥ देव ना संसार | दोहीं ठायीं नाहीं थार ॥२॥ तुका ह्मणे पीक । भूमि न दे न मिळे भीक 
॥३॥ 





२४९७. मोलें घातलें रडाया । नाहीं असुं आणि माया ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तैसा भक्तिवाद काय । 
रंगबेगडीचा न्याय ॥ ७ ॥ वेठी धरिल्या दावी भाव । मागें पळायाचा पाव [पं. ठाव.] ॥ २ ॥ काजव्याच्या ज्योती । 
तुका ह्मणेन लगेवाती ॥३॥ 





२४९८. तरि च जन्मा यावें । दास विठ्ठलाचें व्हावे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नाहीं तरि काय थोडीं । श्वानशूकरें 
[पं. श्वान शूकर.] बापुडीं ॥ ७ ॥ [पं. जाल्याचें.] ज्याल्याचें तें फळ । अंगीं लागों नेदी मळ ॥ २ ॥ तुका ह्मणे भळे । 
ज्याच्या [पं. नांवा.] नांवें मानवळें ॥३॥ 


॥ लळतें ९ ॥ 





२४९९. देव ते संत देव ते संत । निमित्य त्या प्रतिमा ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ मी तों सांगतसे भावें । असो ठावें 
सकळां ॥ ७ ॥ निराकारी ओस दिशा । येथें इच्छा पुरतसे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे रोकडे केणें । सेवितां येणें पोट 
धाय ॥३॥ 





विषयानुक्रम 


२५००. न कळे [पं. न कळे वो भाव०.] माव मुनि मागे एकी [पं. एक.] अंतुरी । साठी संवत्सरां जन्म तया 
उदरीं ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ कैसा [त. पं. आकळ वो.] आकळे गे माये चपळ वो | त्रिभुवनव्यापक [पं. ० व्यापक हरि सकळ वो.] 
सकळ वो ॥&॥ हनुमंता भेटी गर्व हरिला दोहींचा । गरुडा विटंबना रूपा सत्यभामेच्या ॥ २ ॥ द्रौपदीचा भेद 
पुरविला समयीं । त्र्षि फळवनीं देंठीं [पं. लावित्या.] लावितां [त. तईं.] ठायीं ॥३ ॥ अर्जुनाच्या रथीं कपि स्तंभीं 
ठेविला । दोहीं पैज तेथें गर्व हरी [पं. हरी हा दादुला.] दादुला ॥ ४ ॥ भावभक्ती सत्त्वगुण जाला दुर्जना । तुका 
ह्मणे सकळां छंदें खेळे [दे.आपण.] आपणा ॥५॥ 











२५०१. उदारा कृपाळा अगा देवांच्या देवा । तुजसवें पण आतां आमुचा दावा ॥१॥॥ ध्रु. ॥ केसा 
जासी सांग आतां मजपासुनी । केलें वाताहात दिलें संसारा पाणी ॥ ७ ॥ अवघीं आवरूनि तुझे लाविलीं पाठीं 
। आतां त्या विसर सोहंकोहंच्या गोष्टी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आतां चरणीं घातली मिठी । पडिली ते पडो तुह्या 
आह्यांसी तुटी ॥३॥ 





२५०२. जाली होती काया । [पं. त मळिण पंढरिराया.] बहु मळीन देवराया ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. तुझ्या.] तुमच्या 
उजळली नामें । वित्त प्रक्षाळिलें प्रेमे ॥७ ॥ अनुतापें झाला झाडा । प्रारब्धाचा केला [पं.नितोडा।.] तोडा ॥२॥ 
तुका ह्मणे देह पायीं । ठेवूनि झालों उतराई ॥३॥ 





२५०३. [पं. “आजि” नाहीं.] आजि आनंदु रे एकी परमानंदु रे | जया श्रुति नेति नेति ह्मणती गोविंदु रे॥१ 
॥॥ ध्रु. ॥ विठोबाची वेडीं आह्यां आनंदु सदा । गाऊं नाचों वाऊं टाळी रंजवूं गोविंदा ॥ ७ ॥ सदा सण [दे. त. 
सन.] सांत आह्यां नित्य दिवाळी । आनंदें निर्भर आमचा कैवारी बळी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे नाहीं जन्ममरणांचा 
धाक । संत सनकादिक तें आमचें कवतुक ॥३॥ 








२५०४. प्राणिया [दे. त. प्राणिया.] एक बीजमंत्र उच्चारीं । प्रतिदिनीं रामकृष्ण ह्मण कां मुरारि॥१॥॥ ध्रु. 
॥ हें चि साधन रे तुज सर्व सिद्धींचें । नाम उच्चारी पां [पं. रे.] गोपाळाचें वाचे ॥ ७ ॥ उंपास पारणें न लगे 
वनसेवन । न लगे धूम्रपान पंचाअग्नतापन [पं. पंचाग्रिसाधन .] ॥ २ ॥ फुकाचे सुखाचे कांहीं न वेचें भांडार | कोटी 
यज्ञां परिस तुका ह्मणे हें सार ॥३॥ 











२५०५. विठ्ठल कीर्तनाचे अंतीं । जय जय हरी जे ह्मणती ॥१॥॥ ध्रु. ॥तें चि सुकृतार्चे फळ । वाचा 
रामनामे निखळ ॥ ७ ॥ बैसोनि हरिकथेसी । होय सावध चित्तासी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे त्याचा जन्म । सुफळ 
जाला [पं. भवश्रम.] भवक्रम ॥३॥ 





२५०६. न चलवे पंथ बेच [पं. वचन न सतां] नसतां पालवीं । शरीर विटंबिलें वाटे भीक मागावी ॥१॥॥ 
ध्रु. ॥न करीं रे तैसे आपआपणां । नित्य राम राम तुह्मी सकळ ह्यणा ॥ ७ ॥ राम [पं. ह्मणतां] ह्मणवितां रांडा 
पोरें निरविशी । पडसी यमा हांतीं जाचविती चौऱ्याश्ी ॥ २ ॥ मुखीं नाहीं राम तो [त. तर. पं. “१” नाहीं.] ही 
आत्महत्यारा । तुका ह्मणे लाज नाहीं तया गंव्हारा ॥३॥ 





२५०७. थडियेसी निघतां पाषाणांच्या सांगडी । बुडतां मध्यभागीं तेथें कोण [त. घाला.] घाली उडी ॥ १ 
॥॥ ध्रु. ॥न करी रे तैसें [दे. आपआपणा. पं. आपआपण्या.] आपआपणिया । पतंग जाय वांयां जीवें ज्योती घाळूनियां 
॥ ४ ॥ सावधपणे सोमदल [त. सोमल. पं. सोमवोल.] वाटी भरोनियां प्याला । मरणा अंतीं वैद्य बोलावितो गाहिला 





विषयानुक्रम 





॥२ ॥ तुका ह्मणे [पं. करीं रे ठायींचा०.] करीं ठायींचा चि विचार । जंव [पं. जवळि.] नाहीं पातला यमाचा किंकर ॥ ३ 
॥ 
॥९॥ 





२५०८. द्या जी माझा विचारोनियां विभाग । न खंडे हा लाग आहाचपणें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ किती नेणों 
तुह्यांसाहाते कटकट | आह्मी च वाईट निवडलों ते [पं. “ते” नाही.] ॥ ७ ॥ करितां [दे. त. करविता कव्हें.] कलह 
जिवाचियेसाटीं । हे तुह्यां वोखटीं ढाळ देवा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे धीर कारण आपुला । तुह्तीं तों विठ्ठला 
मायातीत ॥३॥ 








२५०९. आमुचे ठाउके तुह्यां गर्भवास । बळिवंत दोष केळे भोग ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥काय हा सांगावा नसतां 
नवलाव [दे. त. नवळावो.] | मैंदपणें भाव [दे. त. भावो.] भुलवणेचा ॥ ७ ॥ एका पळवूनि एका पाठी लावा । कवतुक 
देवा पाहावया ॥ २ ॥ तुका ह्यणे [पं. ऐसें जेणे.] ज्याणें असें चेतविलें । त्याच्याने उगलें कैसें नव्हे ॥३॥ 








२५१०. निर्दयासी तुह्यी करितां दंडण । तुमर्चे गाऱ्हाणे [पं. कोणें.] कोठें द्यावें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ भाकितों 
करुणा ऐकती कान । उगले चि मोौन्य धरिलें ऐसें ॥ ७ ॥ दीनपणें पाहें पाय भिडावोनि । मंजुळा वचनीं 
विनवीतसें ॥२॥ तुका ह्मणे गांठी मनाची उकला | काय जी विठ्ठला पाहातसां ॥३॥ 








२५११. [त. नसतां.] नसतो किविलवाणें । कांहीं तुमच्या कृपादानें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥हे चि तयाची ओळखी 
। धाळें टवटवित मुखीं ॥ ७ ॥ वांयां जात नाहीं । वचन प्रीतीर्चे तें कांहीं ॥२॥ तुका ह्मणे देवा । सत्य येतें 
अनुभवा ॥३॥ 








२५१२. [पं. जाले नवसाचे.] जालों तंव सार्चे । दास राहवणें काचे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ हें कां मिळतें उचित [पं. 
उचिता.] | तुह्मी नेणा [पं. कृपावंता.] कृपावंत ॥ & ॥ सिंहाचे तें पिळें । जाय घेऊनियां कोल्हें ॥२ ॥ तुका ह्मणे 
नास | आह्यां ह्ॅणविलियां दास ॥३॥ 


२५१३. देवाच्या उद्देशें जेथें जेथें भाव । तो तो वसे ठाव विश्वंभरें ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ लोभाचे संकल्प 
पळालियावरी । कैंची तेथें उरी पापपुण्या ॥ ७ ॥ शुद्ध भक्‍ती मन जालिया निर्मळ | [पं. कुश्वळ.] कुश्चळी विटाळ 
वज्रळेप ॥२॥ तुका ह्मणे ज्याचें तयासी च कळे । प्रांत येतो फळें [पं. फळ.] कळों मग ॥३॥ 











२५१४. कडसणी धरितां अडचणीचा ठाव | ह्मणऊनि जीव त्रासळासे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ लौकिकाबाहेरि 
राहिलों निराळा । तुजविण वेगळा नाहीं दुजा ॥ ७ ॥ संकोचाने नाहीं होत धणीवरी । उरवूनि उरी काय काज 
॥२॥ तुका ह्मणे केलें इच्छे चि सारिखें । नाहींसें पारिखें येथें कोणी ॥३॥ 





२५१५. हेंचि जतन करा दान | धरुनी चरण [पं. राहिलोसें.] राहिलों तो ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥आणीक कांहीं न 
[त. पं. घालीं.] घलीं भार । [पं. बहु.] बहुत फार सांकडें ॥ ७ ॥ घ्यावी माझ्या हातें सेवा । हे चि देवा विनवणी ॥ २ 
॥ तुका तुमचा ह्मणवी दास | तेणें [पं. त्याची.] आस पुरवावी ॥३ ॥ 


विषयानुक्रम 


२५१६. आपल्या च [पं. फुंदे. दे. स्फुदे.] स्फुंदें । जेथें तेथें घेती छंदें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पडिला सत्याचा 
दुष्काळ । बहु फार जाली घोळ ॥ ७ ॥ विश्वासाचे माठ । त्याचे कपाळीं तें नाट ॥ २ ॥ तुका ह्मणे घाणा । मूढा 
तीर्थी [पं. तीर्थ प्रदक्षणा.] प्रदक्षिणा ॥३ ॥ 





२५१७. उद्ेगाची धांव बैसली आसनीं । [पं. पडिलों.] पडिळें नारायणीं मोटळें [पं. मोटाले हें.] हें ॥१ ॥ ॥ 
ध्रु. ॥सकळ निश्चिती जाली हा भरवसा । नाहीं गर्भवासा येणें ऐसा ॥ ७ ॥ आपुलिया नांवें नाहीं आह्यां जिणें । 
अभिमान तेणें नेला देवें ॥२॥ तुका ह्मणे [दे. चेळें.] चळे एकाचिया सत्ता । आपुलें मिरावितां [पं. मी रिता पणें आसे ।.] 
पणें ऐसें ॥३॥ 








२५१८. बहुतां पुरे ऐसा वाण | आळें धन घरासी ॥१॥॥ ध्रु. ॥ घ्या रे फुका मोलेंविण | नारायण न 
भुला ॥ ७ ॥ ऐका निवळल्या मने । बरवें कार्ने सादर ॥२॥ तुका ह्मणे करूनि अंतीं । निश्चिती [दे. त. निश्चिती.] हे 
ठेवावी ॥३॥ 











२५१९. माझी मज जाती आवरली देवा । नव्हतां या गोवा इंद्रियांचा ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥कासया मी तुझा 
ह्मणवितों दास । असतों उदास सर्व भावें ॥ ७ ॥ [दे. त. भयाचिया.] भवाचिये भेणें धरियेळी कास । न पुरतां आस 
काय थोरी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आपआपुलीं जतन । कैचे थोरपण मग तुह्यां ॥३॥ 


२५२०. विनवितों तरी आणितोसि परी । याचकानें थोरी दातयाचीं ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ आमुचे ही कांहीं 
असों द्या [पं. उपकार.] प्रकार । एकल्यानें थोर कैचे तुह्शी ॥& ॥ नेघावी जी काहीं बहू साल सेवा | गौरव तें [पं. 
तो.] देवा यत्न कीजे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे नाहीं आमुची मिरासी । [दे. असावेंसें.] असावेंसीं ऐसीं दुर्बळे चि ॥३॥ 





२५२१. एका ऐसें एक होतें कोणा [पं. कोण्या. दे. कोणां.] काळे । समर्थाच्या बळें काय नव्हे ॥१॥॥प्रु. ॥ 
घाळूनि बैसलो मिरासीस पाया । जिंकों देवराया संदेह नाहीं ॥&% ॥केला तो न संडीं आतां कइवाड । वारीन 
हे आड कामक्रोध ॥२ ॥ तुका ह्मणे [पं. जाली.] जाळीं अळसाची धाडी । नव्हती आली जोडी कळो साच ॥३॥ 








२५२२. जालें समाधान । तुमचे [पं. देखिले.] धरिळे चरण ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां उठावेंसें मना । येत नाहीं 
नारायणा ॥ ४ ॥ [त. पं. सुरवाडिकपेणें.] सुरवाडिकपणें । येथें सांपडळें केणें [पं. पेणे] ॥ २ ॥ तुका ह्मणे [पं. भोग.] 
भाग | गेला निवारला लाग ॥३॥ 


२५२३. मुखाकडे वास । पाहें करूनियां [पं. वास.] आस ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां होईल ते शिरीं । मनोगत 
[पं. आज्ञाधारी.] आज्ञा धरीं ॥ ७ ॥ तुह्मी अंगीकार । केला पाहिजे हें [पं. तो.] सार ॥२ ॥ तुका ह्मणे दारीं । उभे 
याचक मीं हरी ॥३॥ 


२५२४. नाहीं माथां भार । तुह्मी घेत हा विचार ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जाणोनियां ऐसें केलें । दुरिल अंगेसी 
लाविलें ॥७ ॥ आतां बोलावें आवडी । नाम घ्यावें घडी घडी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे दुरी [त. थरी] | देवा खोटी ऐसी 
उरी ॥३॥ 





विषयानुक्रम 





२५२५. माझें जड भारी । आतां अवघे तुह्यांवरी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जालो अंकित अंकिला । तुमच्या 
मुकलों मागिला ॥& ॥ करितों जें काम । माझी सेवा तुझें नाम ॥२॥ तुका पायां लागे | कांहीं नेदी ना न [त. 
मागे.] मगे ॥३॥ 





२५२६. तुझी आह्मी भले आतां । जालों चिंता काशाची ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आपुलाले [पं. गेलो.] आलों 
स्थळीं । मौन [त. काळी.] कळी वाढेना ॥ & ॥ [पं. सहजें-.] सहज जें मनीं होतें । तें [पं. उचित.] उचितें घडलें ॥२॥ 
तुका ह्मणे [त. नसतां.] नसतें अंगा | येत संगा सारिखें ॥३॥ 


२५२७. चित्ता ऐसी नको देऊं आठवण । जेणें [पं. “जेणें नाही.] देवाचे चरण अंतरे तें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
आलिया [त. पं. वचन.] वचनें रामनामध्वनि । ऐकावीं [पं. विनवणी ऐसी गोड.] कानीं ऐसीं गोडें ॥ ७ ॥ मत्सराचा ठाव 
शरीरी नसावा | लार्भेविण जीवा दुःख देतो ॥ २ ॥ तुका ह्मणे राहे अंतर ज्ञीतळ | झांतीचें तें बळ क्षमा अंगीं ॥ ३ 
॥ 








२५२८. कोण पुण्य कोणा गांठी । ज्यासी ऐसियांची भेटी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जिहीं हरी धरिला मनीं । दिलें 
संसारासी [दे. संवसारा.] पाणी ॥ ७ ॥ कोण हा भाग्याचा । ऐसियांसी बोळे वाचा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे [दे. त्यांचे.] 
त्याचे भेटी । होय संसारासी तुटी ॥३॥ 


२५२९. तरि च हा जीव संसारीं उदास । धरिला विश्वास [त. तुझा.] तुह्या सोई ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ एके 
जातीविण नाहीं कळवळा । ओढली गोपाळा सूत्रदोरी ॥ ७ ॥ फुटतसे प्राण क्षणांच्या विसरें । हें तों परस्परे 
सारिखें चि ॥२॥ तुका ह्मणे चित्तीं राखिला अनुभव । तेणें हा संदेह निवारला [पं. निरसला.] ॥३ ॥ 








२५३०. किती विवंचना करीतसे जीवीं । मन धांवडवी दाही दिशा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कोणा एका भावें 
तुह्मी अंगीकार | करावा विचार या च साटीं ॥ ७ ॥ इतर ते आतां लाभ [दे. त. तुशु.] तुच्छ जाळे । अनुभवा 
आले गुणागुण ॥२॥ तुका ह्मणे लागो अखंड समाधि । जावें प्रेमबोधीं बुडोनियां ॥३॥ 





२५३१. दिक चि [पं. “या” नाहीं.] या नाहीं संसारसंबंधा | [पं. तुटे चि ना बाधा०.] तुटेना या बाधा भवरोगाची 
॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. तांतडी ते.] तांतडींत करीं ह्मणऊनि तांतडी । साधिली ते घडी सोनियाची ॥ & ॥ संकल्यपाच्या 
बीजे इंद्रियांची चाली । [दे. प्रारब्ध. त. परारब्ध.] प्रारब्ध तें घाली गर्भवासीं ॥२॥ तुका ह्मणे बीजें जाळुनी सकळ । 
[पं. करावें गोपाळे आपुले भाट.] करावा गोपाळ आपुला तो ॥३॥ 








२५३२. आतां होइन धरणेकरी । भीतरीच कोंडीन ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ नाहीं केळी जीवेंसाटी । तों कां गोष्टी 
रुचे ते [दे. ते.] ॥ ७ ॥ आधीं निर्धार तो सार । मग भार सोसीन ॥ २ ॥ तुका ह्मणे खाऊं जेवूं | नेदूं होऊं वेगळा 
॥३॥ 


२५३३. होइल तरि पुसापुसी । उत्तर त्यासी योजावें ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ तोंवरि मी पुढें कांहीं । आपुलें नाहीं 
घालीत ॥ ४ ॥ जाणोनियां अंतर देव । जेव्हां भेव फेडीळ ॥ २ ॥ तुका ह्मणे धरिला हातीं । करील खंतीवेगळें 
॥३॥ 








विषयानुक्रम 


२५३४. हा तों नव्हे कांहीं निराशेचा ठाव | भलें पोटीं वाव राखिलिया ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ विश्वंभरें विश्व 
सामाविलें पोटीं | तेथे चि सेवटीं आह्मी असों ॥& ॥ नेणतां चिंतन करितो अंतरीं । तेथें अभ्यंतरीं उमटले ॥२ 
॥ तुका ह्मणे माझा स्वामी अबोलणा । पुरवूं खुणें खुणा [पं. जाणतसे.] जाणतसों ॥३॥ 





२५३५. निष्ठुर तो दिसे [त. असे.] निराकारपणें । कोंवळा [पं. सगुण.] सगुणें प्रतिपाळी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ 
केलाच करावा केला कइवाड | होईल तें गोड न [पं. पुरते.] परेते ॥७ ॥ मथिलिया लागे नवनीत हातां । नासे 
वितळितां [पं. वितळतां.] आहाच तें ॥२॥ तुका ह्मणे आतां मनाज्ीं विचार । करावा तो सार एकचित्त ॥३॥ 











२५३६. बहु देवा बरें जाळें । नसतें गेलें सोंवळें ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ धोवटाशीं पडिली गांठी । 
जगजेठीप्रसादें ॥७ ॥ गादल्याचा जाला जाडा । गेली पीडा विकल्प ॥२ ॥ तुका ह्मणे वरावरी | निर्मळ करी 
निर्मळा ॥३॥ 








२५३७. स्वामित्वाचीं वर्मे असोनि जवळी । वाहों जावें मोळी गुणांसवें ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ काबाडापासूनि 
सोडवा दातारा । कांहीं नका भारा पात्र करूं ॥ & ॥ [दे. त. धनमंत्र्याचिये. “धन्वंतऱ्याचिये” असावें.] धनवंत्र्याचिये अंगीं 
सत्ताबळ । व्याधि तो सकळ तोडावया ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आलें मोड्यासी कोंपट । सांडव्याची वाट विसरावी ॥ 
३॥ 











२५३८. त्रध््णाच्या परिहारा जालों वोळगणा | द्यावी नारायणा वासळाती ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ जालों उतराई 
शरीरसंकल्पें । चुका द्यावीं पापे सकळ ही ॥ ७ ॥ आजिवरि होतों धरूनि जिवासी । व्यारजे कासाविसी बहु 
केलें ॥२॥ तुका ह्मणे मना आणिला म्यां भाव | तुमचा तेथें ठाव आहे देवा ॥३॥ 








२५३९. येणें पांगे पायांपाशीं । निश्चयेंसी राहेन ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सांगितळी करीन सेवा । सकळ देवा [त. 
दाहत्व.] दास्यत्व ॥ ७ ॥ बंधनाची तुटली बेडी । हे चि जोडी मग आह्यां ॥ २ ॥ तुका ह्मणे नव्हें क्षण । पायांविण 
वेगळा ॥३॥ 





२५४०. आपुल्या आपण उगवा लिगाड । काय माझें जड करुन घ्याल ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [दे. त. उधारासी.] 
उद्धारासी काय उधाराचें काम । वाढवूं चि श्रम नये देवा ॥ % ॥ करा आतां मजसाटीं वाड पोट । ठाव नाहीं 
तंट [पं. तट.] जालें लोकीं ॥२॥ तुका ह्मणे बाकी झडलियावरी । न पडें व्यवहारी [दे. त. वेव्हारी] संचिताचे ॥३॥ 











२५४१. सर्व संगीं विट आला । तूं एकला आवडसी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥दिली आतां पायीं मिठी । जगजेठी 
न सोडीं ॥ ७ ॥ बहु जालो क्षेदक्षीण [दे. क्षीदक्षीण (खेदक्षीण?).] । येणें सीण तो नासे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे गंगे [दे. त. 
गंगवास ॥०.] वास । बहु त्या आस स्थळाची ॥३॥ 





२५४२. शीतळ तें शीतळाहुनी । पायवणी चरणींचें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सेवन हें [पं. ही.] शिरसा धरीं । अंतरीं 
ही [दे. ही.] वरदळा ॥ ४ ॥ अवघें चि नासी पाप । तीर्थ बाप माझ्यार्चे ॥२॥ बैसोनियां तुका तळीं । त्या कछ़ोळीं 
डौरला॥३॥ 


विषयानुक्रम 





२५४३. गोदे कांठीं होता आड । करूनि कोड कवतुकें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ देखण्यांनीं एक केलें । आइत्या 
नेलें जिवनापें ॥७ ॥ राखोनियां ठाव | अल्प जीव लावूनि ॥२॥ तुका ह्मणे फिटे धनी । हे सजनीं विश्रांति ॥ 
३॥ 





२५४४. न पाहें माघारें आतां परतोनि । संसारापासूनि विटला जीव ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सामोरे येऊनि 
कवळीं दातारा । काळाचा हाकारा न साहावे ॥ & ॥ सावधान चित्त होईल आधारें । खेळतां ही बरें वाटईल ॥ 
२॥ तुका ह्मणे कंठ दाटला या सोसें । न पवे चि कैसें जवळी हें ॥३॥ 








२५४५. मथनीर्चे नवनीत । सर्व हितकारक ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ दंडवत दंडा परी । मागें उरी [दे. नुरावी.] 
नुरवावी ॥ & ॥ वचनाचा तो पसरुं काई । तांतडी डोईपाशींच ॥ २ ॥ तुका ह्मणे जगजेठी । लावीं कंठीं 
उचळूनि ॥३॥ 





२५४६. अवचिता चि हातीं ठेवा । दिला सेवा न करितां ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ भाग्य फळलें जाली भेटी । नेघें 
तुटी यावरी ॥ ७ ॥ देन्य गेळें हरली चिंता । [दे. पं. सदेव.] सदैव आतां यावरी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे वांटा जाला । 
बोलों बोली देवासीं ॥३॥ 


२५४७. समर्थाची धरिली कास । आतां [त. नास.] नाश काशाचा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [दे. त. धांव.] धांवे पावें 
करीन लाहो | [दे. तुमच्या पं. “तुमचा” बद्दल “नामे”.] तुमचा आहो विठ्ठला [पं. विठ्ठल.] ॥& ॥ न लगे मज पाहाणे दिशा 
। हाकेसरिसा ओढसी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे नव्हे धीर । तुह्मां स्थिर दयेने ॥३॥ 


२५४८. करूं तैसें पाठांतर । करुणाकर भाषण ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जिहीं केला मूर्तिमंत । ऐसे [पं. ऐसा.] 
संतप्रसाद ॥ & ॥ सोज्ज्वळ केल्या वाटा । आइत्या नीटा [पं. मागील्या.] मागीलां ॥ २ ॥ तुका ह्मणे घेऊं धांवा । 
करूं हांवा ते जोडी ॥३॥ 





२५४९. अचळ न चळे ऐसें जालें मन । धरूनि निज खुण राहिलोंसें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आवडी बैसली 
गुणांची अंतरीं करू धणीवरी सेवन तें ॥७ ॥ एकविध भाव नव्हे अभावना । आणिकिया [पं. आणीक या.] गुणां न 
मिळवे ॥२॥ तुका ह्मणे माझे पडिलें आहारीं | ध्यान विटेवरी ठाकलें तें ॥३॥ 





२५५०. काय तुझी थोरी वर्णू मी पामर । होसी दयाकर कृपासिंधु ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ तुज ऐसी दया नाहीं 
आणिकासी । ऐसें [पं. ऐके.] हृषीकेशी नवल एक ॥ ७ ॥ कुरुक्षेत्रभूमीवरी पक्षी व्याले । तृणामाजी केलें कोठे 
त्यांनीं ॥२ ॥ अकस्मात तेथें रणखांब रोविला । युद्धाचा नेमिला ठाव तेथें ॥३॥ कौरव पांडव दळभार दोन्ही | 
झुंजावया रणीं आले तेथें ॥४ ॥ तये काळीं तुज पक्षी आठविती । पाव बा श्रीपती ह्मणोनियां ॥ ५ ॥ [पं. हत्ती.] 
हस्ती घोडे रथ येथें धांवतील । पाषाण होतील शतचूर्ण ॥ ६ ॥ ऐसिये आकांतीं वांचों कैसे परी । धांव बा 
श्रीहरी लवलाहें ॥७ ॥ टाकोनियां पिलीं कैसें जावें आतां । पावे जगन्नाथा लवलाहीं ॥ ८ ॥ आली तिये [पं. 
तये.] काळीं कृपा तुझ्या चित्ता । अनाथांच्या नाथा नारायणा ॥ ९ ॥ एका गजाचिया कंठीं घंटा होती । [पं. 
पडिली.] पाडिली अवचिती तयांवरी ॥ १० ॥ अठरा दिवस तेथे द्वंद्वयुद्ध [दे. दवंदजुंब.] जालें । वारा ऊन लागलें 
नाहीं तयां ॥ ११ ॥ जुंज [पं. जुं्न.] जाल्यावरी दाविले अर्जुना । तुह्तीं नारायणा पक्षियांसी ॥ १२ ॥ पाहें 
आपुलिया दासां [पं. मी.] म्यां रक्षिले । रणीं वांचविलें कैशा परी ॥ १३ ॥ ऐसी तुज माया आपुल्या भक्तांची । 
माउली आमुची तुका ह्मणे ॥१४॥ 














विषयानुक्रम 


२५५१. वैष्णवां संगती सुख वाटे जीवा । आणीक मी देवा कांहीं नेणें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ गायें नाचे उडें 
आपुलिया छंदें । मनाच्या आनंदें आवडीने ॥७ ॥ लाज भय शंका दुराविला मान । न कळे साधन यापरतें ॥ २ 
॥ तुका ह्मणे आतां आपुल्या सायासें । आह्यां [दे. त. जगदेशें.] जगदीशें सांभाळावे ॥३॥ 





२५५२. शरण शरण वाणी । शरण त्रिवाचा विनवणी ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ स्तुती न पुरे हे वाचा । सत्य दास 
मी दासांचा ॥ ७ ॥ देह [पं. देह न सांभा«] सांभाळून । पायांवरी लोटांगण ॥ २ ॥ विनवी तुका [दे. संता तुका.] संतां 
दीन । नव्हे गोरवें उत्तीर्ण ॥३॥ 





२५५३. लेंकरा लेववी माता अळंकार । नाहीं अंतपार आवडीसी ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ कृपेचें पोसणें तुमचें मी 
दीन । आजि संतजन मायबाप ॥ & ॥ आरुषा उत्तरीं संतोषे माउली । कवळूनि घाली हृदयात ॥ २ ॥ पोटा 
आलें त्याचे नेणें गुणदोष । कल्याण [त. पं. कल्याणाची आस असावें हें ] चि असे असावें हें ॥३॥ मनाची ते चाली 
मोहाचिये सोई । [पं. वोघ.] ओघें गंगा काई परतों जाणे ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे कोठें उदार मेघां शक्ति । माझी तृषा 
किती चातकाची ॥५॥ 








२५५४. युक्ति तंव जाल्या कुंटित सकळा । उरली हे कळा जीवनाची ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ संतचरणीं भावें 
ठेविलें मस्तक । जोडोनि हस्तक राहिलोंसें ॥ ७ ॥ जाणपणें नेणें कांहीं चि प्रकार । साक्षी तें अंतर अंतरासी ॥ 
२॥ तुका ह्मणे तुह्ली केलें अभयदान । तेणें [दे. जेणे.] समाधान [पं. राहिलोसें.] राहिलेंसे ॥३॥ 











२५५५. हागे आलों [ह्मणे कोणी.] कोणी ह्यणे बुडतिया । तेणें किती तया बळ चढे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तुह्मी 
तंव भार घेतला सकळ । आश्वासिलों बाळ अभयकरें ॥ ७ ॥ भुकेलियां आस दावितां निर्धार । किती होय धीर 
समाधान ॥२॥ तुका ह्मणे दिली चिंतामणीसाटीं । उचित कांचवटी दंडवत ॥३॥ 





॥१॥ 


२५५६. कैसा [पं. तो.] तीं देखिला होसील गोपाळीं । [पं. पुण्यवंता.] पुण्यवंतीं डोळीं नारायणा ॥१ ॥ ॥ 
ध्रु. ॥ तेणें लोभे जीव [पं. जालोसे.] जालासे बराडी । आह्मी ऐज्ञी जोडी कई लाभो ॥ ७ ॥ असेल तें केसें 
दर्शनाचे सुख । अनुभवें श्रीमुख अनुभावितां ॥ २ ॥ तुका ह्मणे वाटे देसी आलिंगन । अवस्था ते क्षणक्षणा [दे. 
क्षणाक्षणां.] होते [पं. होते.] ॥३ ॥ 





२५५७. कासया या लोभे केलें आर्तभूत | सांगा माझें चित्त नारायणा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥चातकाचे परी एक 
चि निर्धार | लक्षभेदीतीर फिरों नेणे ॥ & ॥ सांवळें रूपडें चतुर्भुज मूर्ति । कृष्णनाम चित्तीं संकल्प हा ॥२॥ 
तुका ह्मणे करीं आवडीसी ठाव | नको माझा भाव भंगो देऊं ॥३॥ 











२५५८. काय माझा पण होईल लटिका | ब्रिदावळी लोकां दाविली ते ॥१॥॥ ध्रु. ॥खरी करूनियां 
देई माझी आळी । येऊनि [दे. त. कृवाळी.] कुरवाळीं पांडुरंगे ॥ ७ ॥ आणीक म्यां कोणा ह्यमणवावें हातीं । नये 
काकुलती दुजियासी ॥२ ॥ तुका ह्मणे मज येथें चि ओळखी । होईन तो सुखी पायांनीं च ॥३॥ 








२५५९. तुह्यां आह्यां जंव जालिया समान । तेथें कोणां कोण सनमानी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ उरी तों [दे. त. 
राहिली.] राहिलें गोमटें गौरव । ओढे माझा जीव पायांपाशीं ॥ ७ ॥ नेणपणे आह्यी आळवूं वोरसे । बोलवितों रसें 
शब्दरत्नें ॥२॥ तुका ह्मणे लळे पाळीं वो विठ्ठले । कां हे उरविले भेदाभेद ॥३॥ 





विषयानुक्रम 





२५६०. नको माझे मानूं आहाच ते शब्द । कळवळ्याचा वाद करीतसें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कासयानें बळ 
करूं पायांपाशीं । भाकावी ते दासीं करुणा आह्मीं ॥ ७ ॥ काय मज चाड असे या लौकिकें । परी असे निकें 
अनुभवाचे ॥ २ ॥ लांचावल्यासाटीं वचनाची आळी । टकळ्यानें घोळी जवळी मन ॥ ३ ॥ वाटतसे आस 
पुरविसी ऐसें । तरि अंगीं पिसे लावियेलें ॥४ ॥ तुका ह्यणे माझी येथें [पं. येथींची.] चि आवडी । श्रीमुखाची जोडी 
इच्छीतसें ॥५॥ 





२५६१. ह्मणऊनी लवलाहें । पाय [पं. असे.] आहें चिंतीत ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पाठिलागा [पं. पाठिलाग.] येतो 
काळ । तूं [दे. त. कृपाळू.] कृपाळ माउलीं ॥७॥ बहु उसंतीत आलों । तया भ्यालों स्थळासी ॥२॥ तुका ह्मणे तूं 
जननी । ये निर्वाणी विठठुळे ॥३॥ 





२५६२. जेणें वाढे अपकीर्ति | सर्वार्थी तें [पं. त्यजावे.] वजरवि ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सत्य रुचे भळेपण । वचन तें 
जगासी ॥ ७ ॥ होइजेतें [वे. त. शूर.] शुद्ध त्यागें । वाउगें तें सारावें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे खोटें वर्म । निंद्यकर्म [पं. 
नित्यकर्म.] काळिमा ॥३॥ 








२५६३. याची सवे लागली जीवा । गोडी हेवा संगाचा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ परतें न सरवे दुरी । क्षण 
हरीपासूनि ॥७ ॥ जालें तरी काय तंट । आतां चट न संडे [दे. त. संटे.] ॥ २ ॥ तुका ह्मणे चक्रचाळे । वेड [दे. त. 
वेळ.] बळें लाविलें ॥३॥ 








२५६४. याचा तंव हा [पं. ऐसा चि मोळा.] चि मोळा । देखिला डोळा उदंड ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नेदी मग फिरों 
मागे । अंगा अंगें संचरे ॥ ७ ॥ कां गा याची नेणां खोडी । जीभा जोडी करितसां ॥२ ॥ पांघरे तें बहु काळें । 
घोंगडे ही ठायींचें ॥३ ॥ अंगीं वसे चि ना लाज । न ह्मणे भाज कोणाची ॥ ४ ॥ सर्वसाक्षी अबोल्यानें । दुश्चित 
[पं. कोणी.] कोणें नसावें ॥५॥ तुका ह्मणे धरिला हातीं । मग निश्चितीं [पं.हरीन.] हरीने ॥६॥ 





२५६५. प्रसिद्ध हा असे जगा | अवघ्या रंगारंगाचा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तरी वाटा न वजे कोणी । नारायणीं 
घरबुडी ॥&॥ बहुतां ऐसें केलें मार्गे । लाग लागें लागेना ॥२॥ हो कां नर अथवा नारी | लाहान थोरीं आदर 
॥३॥ जालें वेगळे लोकीं पुरे । मग नुरे समूळ ॥४ ॥ कळेना तो आहे कैसा । कोणी दिशा [पं. दिसा.] बहु थोडा ॥ 
५ ॥ तुका ह्मणे दुसर्‍या भावें । छायें नावें न देखवे ॥६॥ 














२५६६. न संडावा आतां ऐसें [पं. ऐसा.] वाटे ठाव | भयाज्ली उपाव रक्षणाचा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ह्मणऊनि मनें 
[पं. वोळियेलें मना.] वळियेळें मन । [पं. «कारणा.] कारियेकारण चाड नाहीं ॥ ७ ॥ [दे. त. नाना वीचि.] नानाची उपाधि 
करूनियां मूळ । राखतां विटाळ तें चि व्हावें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे येथें न वेचे वचन । निजीं निजखूण सांपडली ॥ 
३॥ 





२५६७. सत्तेचे भोजन समयीं आतुडे । सेवन ही घडे [त. रुचिनसी.] रुचिनेसी ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ वर्म श्रम 
नेला जाळें एकमय | हृदयस्थीं सोय संग जाला ॥ % ॥ कोथळीस जमा पडिळें संचित | मापल्याचा वित्त नेम 
जाला ॥२॥ तुका ह्मणे धणी ऐसा जालों आतां । करीन ते सत्ता माझी आहे ॥३॥ 





विषयानुक्रम 





२५६८. देईल तें उणें नाहीं । याचे कांहीं पदरी ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ पाहिजे तें संचित आतां । येथें सत्ता 
करावया ॥ ७ ॥ गुणां ऐसा भरणा भरी । जो जें विचारी [दे. त. चारी.] तें लाभे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे देवीं देव । फळे 
भाव आपुला ॥३॥ 


२५६९. तेव्हां होतों भोगाधीन । तुह्यां भिन्न पासूनि ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां बोलों नये ऐसें । आनारिसें 
वेगळें ॥७ ॥ सन्मुख जालों स्वामीकडे । भव औठडे निराळे ॥२॥ चिंतिळें ते चिंतामणी । फिटे धणी तों द्यावें 
॥३ ॥ सहज स्थिति [दे. त. स्थित.] आहे अंगीं । प्रसंगीं ते वंचेना ॥४ ॥ तुमची देवा धरिली कास । केला नास 
प्रपंचा ॥५ ॥ तुका ह्मणे जाणोनि वर्म । कर्माकर्म ठेविलीं ॥६॥ 








॥५॥ 


२५७०. केला कईवाड [त. कइवाड. दे. कैवाड] संतांच्या आधारें । अनुभवें खरें कळों आलें ॥१॥॥ध्रु. ॥ 
काय जीवित्वाची धरुनियां आशा । व्हावें गर्भवासा पात्र भेणें ॥ & ॥ [पं. आभाळीने.] अबाळीनें जावें निश्चितीच्या 
[दे. निचितिया] ठायां । रांडा रोटा वांयां करूं नये ॥ २ ॥ तुका ह्मणे बळी देतां तें निधान । भिकेसाटीं कोण राज्य 
देतो॥३॥ 





२५७१. संगतीने होतो पंगतीचा लाभ । अशोभीं [पं. अशुभ.] अनुभव असिजेतें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ जेसी तैसीं 
असों पुढिलांचे सोई । धरिती हातीं पायीं आचारिये ॥ ७ ॥ उपकारी नाहीं देखत आपदा । पुढिलांची सदा 
दया चित्तीं ॥२॥ तुका ह्मणे तरीं सजञनाची कीर्ति । पुरवावी आर्ति निर्बळांची ॥३॥ 








२५७२. करितां विचार सांपडलें वर्म । [त. समूळुनिश्रम.] समूळ निश्रम परिहाराचे ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ मज 
घेऊनियां आपणांसी द्यावें । [पं. सांडी जीवें भावें नारायणा. दे. साटी.] साटीं जीवें जीवें नारायणा ॥ ७ ॥ उरी नाहीं मग 
पडदा कां आला । स्वमुखें चि भला करितां वाद ॥ २ ॥ तुका ह्मणे माझें खरं देणें घेणें । तुह्ली साक्षी जाणें 
अंतरींचें ॥३॥ 








२५७३. कुळींची हे कुळेदेवी । केली ठावी संतांनीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ बरवें जाळें शरण गेलों । उगविलों 
संकटीं ॥& ॥ आणिला रूपा ही बळें । करूनि [पं. खळ.] खळे हरिदासीं ॥ २ ॥ तुका ह्मणे समागमें । नाचों प्रेमे 
लागलों ॥३ ॥ 


२५७४. आतां देह अवसान । हें जतन तोंवरी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ गाऊं नाचों गदारोळें । जिकों बळें संसार 
॥४१॥ या चि जीऊं अभिमार्ने । सेवाधनें बळकट ॥२ ॥ तुका ह्मणे न सरें मागे । होईन लागे आगळा ॥३॥ 








२५७५. ज्यानें आड यावें कांहीं । त्याचें नाहीं बळ आतां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मन येथें साह्य जालें । हरिच्या 
धालें गुणवादीं ॥७ ॥ चुकुर तो गेला काळ | जालें बळ संगाचें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे धरूं सत्ता | होईल आतां 
करूं तें ॥३॥ 











२५७६. देवासी तो पुरे एकभाव गांठी । तो चि त्याचे मिठी देइल पायीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पाहोनि राहीन 
कवतुक निराळा । मी मज वेगळा होऊनियां ॥७ ॥ कांहीं नेघे शिरीं निमित्त्याचा भार । न लगे उत्तर वेचावें चि 
॥२॥ तुका ह्मणे जीवें पडिलिया गांठी । मग नाहीं मिठी सुटों येत ॥३॥ 





विषयानुक्रम 





२५७७. लौकिकासाटीं या पसाऱ्याचा गोवा । कांहीं नाहीं देवा लागों येत ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ठेवावा माथा 
तो नुचलावा पायीं । ठांयींचिये ठांयीं हालों नये ॥ ७ ॥ [दे. त. पं. डव्हळिल्या.] ढवळिल्या मनें वितळिलें रूप । 
नांवऐसें पाप उपाधीचें ॥२॥ तुका ह्मणे देव प्रीतीने कवळी । ठेवील जवळी उठवूनि ॥३॥ 





२५७८. नाहीं होत भर घातल्या उदास । पुरवावी आस सकळ ही ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ऐसा नाहीं मज 
एकाचा अनुभव । धरिला तो भाव [दे. त. उद्धरें.] उद्धरील ॥ & ॥ उतावीळ असे हशरणागतकाजें । धांव 
केशीराजे आइकतां ॥२॥ तुका ह्मणे हित चिंतन [त. चिंतने.] भरवंसा । नेदी गर्भवासा येऊं देवा ॥३॥ 





२५७९. [पं. उपजोनि मरो.] उपजों मरों हे तों आमुची मिरासी । हें तूं निवारिसी तरी थोर ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
उभा राहीं करीं खरा खोटा वाद । आह्मी जालों निंद्य [दे. निद.] ल॑डीपर्णे ॥ ७ ॥ उभयतां आहे करणें समान । 
तुह्मां ऐसा ह्मणें मी ही देवा ॥२॥ तुका ह्मणे हातीं सांपडलें वर्म | अवघाची [पं. श्रम.] भ्रम फेडिन आतां ॥३॥ 








२६८०. मेलियांच्या रांडा इच्छितील करूं । लाज नाहीं धरूं प्रीती कैशी ॥१॥॥ ध्रु. ॥ मागिलां 
पुढिलां [दे. एकी.] एक सरोवरी । काळाची पेटारी खांदा [पं. खादी.] वाहे ॥ ७ ॥ आन दिसे परी मरणें चि खरें । 
सांपळा उंदिरें सामाविलीं ॥२ ॥ तुका ह्मणे जाली मनाची परती । निवळली ज्योती दिसों आळी ॥३॥ 








२५८१. निष्ठुर मी जालों अतिवादागुणें । हें कां नारायणे नेणिजेळ ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सांडियेली तुह्मी 
गोत परिसोय | फोडविली डोय कर्मा हातीं ॥ & ॥ [पं. संधी.] सांपडूनि संदी केली जीवेंसाटीं । घ्यावयासि तुटी 
कारण हें ॥२॥ तुका ह्मणे तुज काय ह्मणों उणें । नाहीं अभिमार्ने चाड देवा ॥३॥ 











२५८२. माझें माझ्या हाता आलें । आतां भळें सकळ ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥काशासाटीं विषम थारा | तो अंतरा 
विटाळ ॥&॥ जालीं तया दुःखें तुटी । मागिल पोटीं नसावें ॥२॥ तुका ह्मणे शुद्धकुळ | तेथे मळ काज्ञाचा ॥ 
३॥ 








२५८३. समर्थपणें हे [पं. “हे” नाही.] करा संपादणी । नसतें चि मनीं धरिल्याची ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ दुसर्‍याचे 
येथें नाहीं चालो येत । [पं. परी.] तरि मी निवांत पाय पाहें ॥ ७ ॥ खोटियारचें खरें खरियाचें खोटें । मानलें 
गोमटें तुह्यांसी तें ॥२॥ तुका ह्मणे तुह्यां सर्वे करितां वाद । होईजेतें निंद्य [दे. निंद.] जनीं देवा ॥३ ॥ 








२५८४. तुह्यां आह्यांसवें न पडावी गांठी | [त. आली ती जग०.] आलेति जगजेठी कळों आतां ॥१॥॥ ध्रु 
॥ किती ह्मणों आतां वाइटा वाइट । शिवों नये वीट आल्यावरी ॥ ७ ॥ बोलिल्याची आतां हे चि परचित । भीड 
भार थीत बुडवील ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आली रोकडी प्रचिती । झांकणें तें किती कोठें देवा ॥३॥ 

















२५८५. सकळ सत्ताधारी । व्हावें ऐसें काय हरी ॥१॥॥ ध्रु. ॥परि या कृपेच्या वोरसें । कुढावयाचें चि 
पिसें ॥& ॥ अंगे सर्वोत्तम । अवघा चि पूर्णकाम ॥२ ॥ तुका ह्मणे दाता | तरि हा जीव दान देतां [दे. देता.] ॥ ३ 
॥ 





२५८६. कोणापाशी द्यावें माप । [पं. आपे आप.] आपीं आप राहिलें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ कासयाची भरोवरी । 
काय दुरी जवळी ॥ ७ ॥ एकें दाखविले दाहा । फांटा पाहा पुसून ॥२॥ तुका ह्मणे सरलें वोझे । आतां माझें 
सकळ ॥३॥ 





विषयानुक्रम 


२५८७. नभोमय जालें जळ । एकीं सकळ हरपळे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां काय सारासारी । त्याच्या 
लहरी तयांत ॥& ॥ केचा तेय यावा सांडी । आप कोंडी आपणा [दे. आपण्यां.] ॥ २ ॥ तुका ह्मणे कल्प जाला । 
[पं. अस्ता.] अस्त गेला उदय ॥३॥ 


२५८८. राजा करी तैसे दाम | [पं.चामते ही.] ते ही चाम चालती ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ कारण ते सत्ता शिरीं | 
कोण करी अव्हेर ॥७॥ वाइले तें सुनें खांदीं । चाले पदीं बैसविलें ॥२॥ तुका ह्मणे विश्वंभर । करुणाकरें [त. 
रक्षीलो.] रक्षिळें ॥३॥ 





२५८९. आह्मी देव तुह्मी देव । मध्यें भेव अधीक ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कैवाडाच्या धांवा लागें । मागें मागें 
विठ्ठले ॥% ॥ भेडसाविलें हाके नादें । वोळखी भेदे मोडिली ॥ २ ॥ तुका ह्मणे उभा राहे । मागे पाहे परतोनि ॥ 
३॥ 





२५९०. हीनसुरबुद्धीपासीं । आकृतीसी भेद नाहीं ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥एक दांडी एक खांदी । [पं. पदोपदी 
जोगणें.] पदीं पदीं भोगणें ॥ ७ ॥ एकाऐसें एक नाहीं । भिन्न पाहीं प्रकृती ॥२॥ तुका ह्मणे भूमी खंडे । पीक दंडे 
जेथें तें ॥३॥ 





२५९१. काय बोलों सांगा । याउपरी पांडुरंगा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कांहीं आधारावांचून । पुढें न चले वचन ॥ 
& ॥ वाढे ऐसा रस । कांहीं करावा सौरस ॥ २ ॥ भक्‍्तिभाग्यसीमा । द्यावा जोडोनियां प्रेमा ॥३॥ कोरड्या 
उत्तरीं । नका गौरवूं वैखरी ॥४ ॥ करी विज्ञापना । तुका प्रसादाची दाना ॥५॥ 


२५९२. आहाच तो मोड वाळलियामधीं । अधीराची बुद्धि तेणें न्यायें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ह्मणऊनि संग न 
करीं दुसरें । चित्त मलीन द्वारें दोड [त. पूर्वी “द्वाडपडे” असून “द्वोडपडे” केलें आहे.] पडे ॥ ७ ॥ विषासाटीं सर्पा 
भयाभीत लोक । हें तों सकळीक जाणतसां ॥ २ ॥ तुका ह्मणे काचे राहे कुळांकुड । अवगुण तो नाड ज्याचा 
तया ॥३॥ 











२५९३. क्षणक्षणां जीवा वाटतसे खंती । आठवती चित्तीं पाय देवा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ येई वो येई वो येई 
लवलाहीं । आळेंगूनि बाहीं क्षेम देई ॥ & ॥ उताविळ मन पंथ अवलोकी । आठवा ते चुकी काय जाली ॥२॥ 
तुका ह्मणे माझ्या जीवींच्या जीवना । घाला नारायणा उडी वेगीं ॥३॥ 





२५९४. आळी करावी ते कळतें बाळका । बुझवावें हें कां नेणां तुह्ली ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ निवाड तो तेथें [पं. 
येथे.] असे पायांपाशीं । तुह्यांआह्यांविश्ीं एकेठायीं ॥ ७ ॥ आणीक तों आह्मी न देखोंसें जाळें । जाणावें शिणलें 
भागळेसें ॥२॥ तुका ह्मणे तुह्यां लागतें सांगावें । अंतरींचें ठावें काय नाहीं ॥३॥ 








२५९५. तांतडीनें आह्यां धीर चि न कळे । पळावे हे लळे लवलाहीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥नका कांहीं पाहों 
सावकाशीं देवा । करा एक हेवा तुमचा माझा ॥ ७ ॥ वोरसाचा हेवा [पं. यावा.] सांभाळावी प्रीत । नाहीं राहों येत 
अंगीं [पं.धंदा.] सदा ॥२॥ तुका ह्मणे मज नका गोवृं खेळा । भोजनाची वेळा राखियेली ॥३॥ 








विषयानुक्रम 


२५९६. नाहीं लोपों येत गुण । वेधी [पं. आणीकां.] आणीकें चंदन ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥न संगतां पडे ताळा | 
रूप दर्पणीं सकळा ॥ ७ ॥ सारविलें वरी । आहाच तें क्षणभरी ॥२ ॥ तुका ह्मणे वोहळें । सागराच्या ऐसें व्हावें 
॥३॥ 


२५९७. वचर्ने चि व्हावें आपण उदार । होइल विश्वंभर संतुष्ट [दे. त. संपुष्ट] चि ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
सत्यसंकल्पाचीं फळें बीजाऐसीं । शुद्ध नाहीं नासी पावो येत ॥ ७ ॥ वंचिलिया काया येतसे उपेगा । शरीर हें 
नरकाचे चि आळे ॥२ ॥ तुका ह्मणे जीव जितां थारे लावा | पडिलिया गोवा देशधडी ॥३॥ 





२५९८. उखतें आयुष्य जायांचें कलिवर [दे. त. कळिवर.] । अवघें वोंडबर विषयांचे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
कोणासी हा लागे पुसणें विचार । [पं. मन.] मर्ने चि सादर करूं आतां ॥ ७ ॥ उत्पत्ति प्रळय पडिलें दळण । 
पाकाचें भोजन बीज वाढे ॥२ ॥ तुका ह्मणे जाऊं अभयाच्या ठायां । रिघों देवराया हरण वेगीं ॥३॥ 








२५९९. बोलावे ह्यूण हे [पं. “हे” नाही.] बोळतों उपाय । प्रवाहें हे जाय गंगाजळ ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ भाग्ययोगें 
कोणां घडेल सेवन । कैंचे येथें जन अधिकारी ॥ 9 ॥ मुखीं देतां घांस पळवितीं तोंडें [पं. तोंड.] । अंगींचिया 
भांडे असुकार्ने ॥२॥ तुका ह्मणे पूजा करितों देवाची । आपुलिया रुची मनाचिये ॥३॥ 











२६००. लटिवयाचे वाणी चवी ना [त. पं. संवाद. दे. पूर्वी 'संवाद' असें होतें.] सवाद । नांहीं कोणां वाद रुचों 
येत ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अन्याय तो त्याचा नव्हे वायचाळा । मायबापीं वेळा न साधिली ॥ ७ ॥ अनावर अंगीं प्रबळ 
अवगुण । तांतडीनें मन लाहो साधी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे दोष आणि अवकळा । न पडतां ताळा [दे. घडे तसे.] 
घडतसे ॥३॥ 





२६०१. नये स्तवूं काचे होतें क्रियानष्ट । फुंदाचे [पं. स्फुंदाचे.] ते कष्ट भंगा मूळ ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नाहीं 
परमार्थ साधत लौकिकें । धरुन होतों फिके अंगा आलें ॥ % ॥ पारखिया पुढें नये घाळूं तोंड । तुटी लाभा 
खंड होतो [त. होती.] [त. पं. मना.] माना ॥ २ ॥ तुका ह्मणे तरी मिरवतें परवडी । कामावल्या गोडी अविनाझा [त. 
अविनाज्या.] ॥ ३३ ॥ 








२६०२. कोण्या काळें येईल मना । नारायणा तुमचिया ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ माझा करणें अंगीकार । सर्व भार 
फेडूनि ॥ ७ ॥ लागली हे तळमळ चित्ता [पं. चिंता.] | तरी दुश्चिता संसारीं ॥२॥ सुखाची च पाहें वास । मागें 
दोष सांभाळीं ॥३ ॥ इच्छा पूर्ण जाल्याविण । कैसा सीण वारेल ॥४ ॥ लाहो काया मनें वाचा । देवा [पं. दिवसाचा 
भेटीचा.] साच्या भेटीचा ॥५ ॥ कांटाळा तो न धरावा | तुह्मी देवा दासांचा ॥६ ॥ तुका ह्मणे माझे वेळे ।न कळे 
कां हें उफराटें ॥७॥ 








२६०३. घ्यावी तरी घ्यावी उदंड चि सेवा । द्यावें तरी देवा उदंड चि ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ ऐसीं कैचीं आह्मी 
पुरतीं भांडवळें । आल्या करीं बोलें समाधान ॥ ७ ॥ व्हावें तरी व्हावें बहुत चि दुरी । [पं. आपुल्या.] आलिया 
अंतरीं वसवावें ॥२॥ तुका ह्मणे तुझें सख्यत्व आपणीं । अससील त्रध्णी आवडीचा ॥३॥ 











२६०४. काय करूं जीव होतो कासावीस । कोंडलिये [पं. कोंडली हे. दिस गमे चि ना ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
पडिले हें दिसे ब्रह्मांड चि वोस | दाटोनि उच्छास राहातसे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आगा सर्वजाणतिया । विश्वंभरें 
काया निववाची ॥३ ॥ 





विषयानुक्रम 





२६०५. सुकलियां कोमां अत्यंत जळधर । तेणें च प्रकार न्याय असे ॥१ ॥न चलें पाउलीं सांडीं 
गरुडासन । मनाचे हो [त. ही.] मन त्वरेलागीं ॥ २ ॥ तुका ह्मणे भूक न साहावे बाळा । जीवनांची कळा 
ओढलीसे ॥३॥ 








२६०६. शृंगारिक माझीं नव्हती उत्तरें । आळवितों खरे अवस्थेच्या ॥ १ ॥ न घलावा [पं. घालावा.] मधीं 
कामाचा विलंब । तुह्मी तों स्वयंभ करुणामूर्ति ॥२॥ तुका ह्मणे केलें सन्मुख वदन । देखतां चरण पोटाळीन ॥ 
३॥ 








२६०७. तूं माझी माउली तूं माझी साउली । पाहातों वाटुली पांडुरंगे ॥ १ ॥ तूं मज येकुला वडील 
धाकुला | तूं मज आपुला सोयरा जीव ॥ २ ॥ तुका ह्मणे जीव तुजपाक्ीं असे । [दे. त. तुज्षियाने.] तुजविण ओस 
सर्व दिशा ॥३॥ 





२६०८. कराल तें करा । हातें आपुल्या दातारा ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ बळियाचीं आह्मी बाळें । असों निर्भर या 
सळे ॥ ७ ॥ आतां कोठें काळ । [पं. मध्यें रिधेल वोंगळ.] करील देवापाशीं बळ ॥ २ ॥ तुका ह्मणे पंढरीराया । 
थापटितों ठोक बाह्या ॥३॥ 


२६०९. डोळां भरिलें रूप | [पं. चित्तीं पायांचे संकल्प.] चित्ता पायांपें संकल्प ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अवघी घातली 
वांटणी । प्रेम राहिलें कीर्तनीं ॥ ७ ॥ वाचा केली माप । रासीं हरिनाम अमुप ॥ २ ॥ भरूनियां भाग । तुका 
बैसला पांडुरंग ॥३ ॥ 





२६१०. आतां आहे नाहीं । न कळे आळी करा कांहीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ देसी पुरवुनी इच्छा । आतां 
पंढरीनिवासा ॥ & ॥ नेणे भाग सीण | दुजें कोणी [पं. कांही.] तुह्यांविण ॥ २ ॥ आतां नव्हे दुरी । तुका पायीं मिठी 
मारी ॥३॥ 





२६११. संकल्पासी अधिष्ठान । नारायण गोमटें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ अवघियांचें पुरे कोड । फिटे जड देहत्व 
॥9॥ उभय लोकीं उत्तम कीर्ति | देव चित्तीं राहिलिया ॥ २ ॥ तुका ह्मणे जीव धाय । नये हाय जवळी ॥३॥ 








२६१२. भाग्यवंता ऐज्ी जोडी । परवडी संतांची ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ धन घरीं पांडुरंग । अभंग जें सरेना ॥ 
& ॥ जनाविरहित हा लाभ | टांचें नभ सांटवणें ॥२॥ तुका ह्मणे विष्णुदासां । नाहीं आज्ञा दुसरी ॥३॥ 








२६१३. जरी आलें राज्य मोळविक्या हातां । तरी तो मागुता व्यवसायी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तृष्णेचीं मजुंरें 
नेणती विसांवा । वाढे हांव हांवां काम कामीं ॥ ७ ॥ वैभवाचीं सुखें [पं. नाताळती अंगी.] नातळतां अंगा | चिंता 
करी भोगा [पं. भोगी विघ्ने.] विघ्न जाळी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे वाहे मरणाचें भय । रक्षणउपाय करूनि असे ॥३॥ 


२६१४. कोण होईल आतां संसारपांगिलें । आहे उगवले [पं. सहजचि.] सहजे चि ॥१॥॥ ध्रु. ॥केला 
तो चालवीं आपुला प्रपंच । काय कोणां वेच आदा घे दे ॥ ७ ॥ [पं. सहजचि.] सहजे चि घडे आतां मोळ्याविण । 
येथें काय सीण आणि लाभ ॥२॥ तुका ह्मणे जालों सहज देखणा । ज्याच्या तेणें खुणा दाखविल्या ॥३ ॥ 





विषयानुक्रम 


२६१५. आह्यां शरणागतां । एवढी काय करणें चिंता ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ परि हे कौतुकाचे खेळ । अवघे [त. 
पाहातो गोपाळा.] पाहतों सकळ ॥ ७ ॥ अभयदानवृंदें । आह्यां केचीं [दे. त. दंद्दे.] भयद्वद्दे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आह्मी । 
हरिजन साधनाचे स्वामी ॥३॥ 


२६१६. देवाचिये चाडे प्रमाण उचित । नये वांटूं चित्त निषेधासीं ॥१ ॥ नये राहों उर्भे [पं. क्मळापाश्ीं.] 
कसमळापाशीं । भुंकतील तेसीं सांडावीं [पं. ते.] तीं ॥२ ॥ तुका ह्मणे क्षमा सुखाची हे रासी । सांडूनि कां ऐसी 
दुःखी व्हावें ॥३॥ 

॥१॥ 


२६१७. खळा सदा [पं. क्षुद्र] क्षुद्रीं दृष्टी । करी कष्टी सज्ञना ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ [दे. करिता.] करिती आपुलाले 
परी । धणीवरी व्यापार ॥ ७ ॥ दया संतां भांडवल । वेची बोळ उपकार ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आपुलालें । उसंतिलें 
ज्यांणीं तें ॥३॥ 








२६१८. जग ऐसें बहुनांवें । बहुभावें भावना ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. पाहों बहु बोलों नये.] पाहों बोळों बहु नये । 
सत्य काय सांभाळा ॥ ७ ॥ कारियासी जें कारण | तें जतन करावें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे संतजनीं । हें चि मनीं 
धरावें ॥३॥ 








२६१९. निघालें तें अगीहूनि । आतां झणी आतळे ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पळवा परपरतें दुरी । आतां हरी 
येथूनि ॥ ७ ॥ धरिले तेसें श्रुत करा हो । येथें आहो प्रपंची ॥ २ ॥ अबोल्यानें ठेला तुका । भेउनि [पं. बोलुनि.] 
ळोकां निराळा ॥३॥ 


२६२० आतां दुसरें नाहीं वनीं । निरंजनीं [दे. त. निरांजनी.] पडिलो ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तुमची च पाहें वास । 
अवघी आस निरसली ॥ & ॥ मागिलांचा मोडला माग । घडला त्याग अरुची ॥२॥ तुका ह्मणे करुणाकरा । 
तूं सोयरा जीवींचा [पं. दीनांचा.] ॥ ३ ॥ 


२६२१. धरूनियां सोई परतलें मन । [दे. त. अनुरक्षी.] अनुलक्षीं चरण करूनियां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ येई 
पांडुरंगे नेई सांभाळूनि । करुणावचनीं आळवितों ॥ ७ ॥ बुद्धि जाली साह्य परि नाहीं बळ । अवलोकितों जळ 
वाहे नेत्रीं॥२॥न चलती पाय गळित जाली काया | ह्मणऊनि दया येऊं [त. व्हावी.] द्यावी ॥३ ॥ दिशोच्या [दे. 
दिडच्या. पं. दिसेच्या.] करितों वारियासीं मात । जोडुनियां हात वास पाहें ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे वेग करावा सत्वर । 
पावावया तीर [त. पं. भवनदी.] भवनदीचे ॥५ ॥ 

















२६२२. कौलें भरियेली पेंठ । निग्रहाचे खोटे तंट ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसें माता जाणे वर्म । बाळ वाढवितां 
धर्म ॥ & ॥ [पं. कामावितां.] कामवितां लोहो कसे । तांतडीनें काम नासे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे खडे । देतां [दे. अक्षरें.] 
अक्षर तें जोडे ॥३॥ 








२६२३. चालिले न वाटे । गाऊनियां जातां वाटे ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ बरवा वैष्णवांचा संग । येतो सामोरा 
श्रीरंग ॥ ७ ॥ नाहीं भय आड । कांहीं विषमांचें जड ॥२॥ तुका ह्मणे भक्ति । सुखरूप आदीं अंतीं ॥३॥ 


विषयानुक्रम 


२६२४. करितां विचार तो हा दृढ संसार ।ब्रह्मांदिकां पार नुलंघवे सामर्थ्य ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ शरण शरण 
नारायणा मज अंगीकारीं [पं. अगीकार.] दीना । आलें तें वचनांपासीं माझ्या [त. सामर्थ्ये] सामर्थ्य ॥ ७ ॥ पाठीवरी 
मोळी तो चि कळवा [पं. पायांतळीं] पायीं तळीं । सांपडला जाळीं मत्स्य जाला तो न्याय ॥ २ ॥ आतां करीन 
तांतडी लाभाची ते याच जोडी । तुका ह्मणे ओढी पायां सोई मनाची ॥३ ॥ 








२६२५. बहुतां जातीचा केला अंगीकार । बहुत ही फार सर्वोत्तर्मे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. धरला.] सरला चि 
नाहीं कोणांचिये वेचें । अक्षोभ ठायींचें ठायीं आहे ॥ ७ ॥ लागत चि नाहीं घेतां अंतपार । वसवी अंतर अणुचें 
ही ॥२॥ तुका ह्मणे केला होय [पं. हाये.] टाकीऐसा | पुरवावी इच्छा धरिली ते [त.ती.]॥३॥ 








२६२६. पोट धाळें आतां जीवनीं आवडी । पुरवावे परवडी बहुतांचे ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ काय आंचवणा 
तांतडीचें काम । मागील तीं श्रम न [त. पावावी.] पवावीं ॥ ७ ॥ वाढितिया पोटीं बहु [त. बहुत.] असे वाव । 
सांभाळितां ठाव काय [पं. वेचे.] वांचे ॥२ ॥ दाविल्यावांचूनि नाहीं कळों येत । तेथें ही [पं. हे.] दुश्चित [पं. एकपणं.] 
एकपर्णे ॥३ ॥ नावेचा भार तो उदकाचे शिरीं । काय हळू भारी तये ठायीं ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे गीतीं गाऊनि 
गोविंद । करूं ब्रह्मानंद एकसरे ॥५॥ 





२६२७. एका हातीं टाळ एका हातीं चिपळिया । घालिती हुंमरी एक [पं. वाहाताती.] वाताती टाळिया ॥ 
१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मातले वैष्णव नटती नांना छंदें । नाहीं [दे. चाट.] चाड मोक्षपदें भजनीं आवडी ॥ & ॥ हाका 
अरोळिया गीत [दे. गीतवादें सुख०.] वाद्ये सुखसोहळे । जाय तें न कळे केव्हां रजनी दिवस ॥ २ ॥ तीर्थी नाहीं 
चाडन लगे जावें वनांतरा | तुका ह्मणे हरिहरात्मक चि [दे. पृथुवी. त. पृथवी. पं. पृथ्वी.] पृथिवी ॥३ ॥ 











२६२८. देव सखा आतां केलें नव्हे काई । येणें [पं. तेणे.] सकळ [दे. सकळई सोइरीं च.] ही सोइरीं च ॥१॥ 
॥ ध्रु. ॥ भाग्यवंत जालों गोतें सपुरतीं । आतां पुण्या नीती पार नाहीं ॥ ७ ॥ पाहातां दिसती भरलिया दिशा । 
ठसावला ठसा लोकत्रयीं ॥२ ॥ अविनाश जोडी आह्यां भाग्यवंतां । जाली होती सत्ता संचिताची ॥३॥ 
पायांवरी डोई ठेवाया अरोथा । जाली द्यावी सत्ता क्षेम ऐसी ॥४ ॥ तुका ह्मणे जीव पावला विसावा । ह्मणवितां 
देवा तुमचींसीं ॥५॥ 














२६२९. कोण आतां कळिकाळा । येऊं बळा देईल ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सत्ता झाली त्रिभुवनीं । चक्रपाणी 
कोंवसा ॥ ७ ॥ लडिवाळांचा भार वाहे । उभा आहे [पं. कुडावया.] कुढावया ॥ २ ॥ तुका ह्मणे घटिका दिस । 
निमिष [दे. निमिश्. त. निमिञ्य. पं. निमिष्य.] ही न विसंभे ॥३ ॥ 


२६३०. आह्यां आवडे नाम घेतां । तो [पं. हा.] ही पिता संतोषे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ उभयतां एकाचित्त । तरी 
प्रीत वाढली ॥ ७ ॥ आह्मी शोभों निकटवासें । अनारिसें न दिसे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे पांडुरंगे । अवघीं अंगें 
निवालीं [पं. निवविलीं.] ॥३ ॥ 


२६३१. देह तंव असे भोगाचे अधीन । याचें सुख सीण [दे. क्षीणभंगर. त. क्षण भंगरे.] क्षणभंगुर ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
अविनाश जोडी देवापायीं भाव । कल्याणाचा ठाव सकळही ॥ & ॥ क्षणभंगुर हा येथील पसारा । आलिया [त. 
दे. हाकारा.] आकारा अवर्घें [त. राहे. दे. हा पाठ दिला आहे.] नासे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे येथें सकळ विश्रांति । आठवावा 
चित्तीं नारायण ॥३॥ 


विषयानुक्रम 


२६३२. आतां आवश्यक करणें समाधान । पाहिलें निर्वाण न पाहिजे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ केलें तरी आतां 
[दे. शु्नोभे.] सुशोभ्य करावें । दिसतें बरवें संतांमधीं ॥ & ॥ नाहीं भक्‍तराजीं ठेविला [दे. उधार] उद्धार । नामाचा 
आकार [पं. याचियाचें.] त्यांचियानें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे माझ्या वडिलांचे ठेवणें । गोप्य [पं. नारायण०.] नारायणे न 
करावें ॥३॥ 


२६३३. काया वाचा मने श्रीमुखाची वास । आणीक उदास विचारासी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥काय आतां मोक्ष 
करावा जी देवा | तुमचिया गोवा दर्शनासी ॥ ७ ॥ केलिया नेमासी [पं. «नेमा उभें ठाड०.] उभें ठाडें व्हावें । नेमले 
तें भावें पालटेना ॥२॥ तुका ह्मणे जों जों कराल उज्ञीर । तों तों मज फार रडवील ॥३॥ 








२६३४. पुढीलांचे सोयी माझ्या मना चाळी । मताची आणिली नाहीं बुद्धी ॥१॥॥ ध्रु. ॥केलासी तो 
उभा आजवरी संतीं । धरविलें हातीं कट देवा ॥ ७ ॥ आहे तें ची मागो नाहीं खोटा चाळा । नये येऊं बळा 
ळेंकराशीं ॥२ ॥ तुका ह्मणे माझा साक्षीचा [दे. त. वेव्हार.] व्यवहार । कृपण जी थोर परी तुह्गी ॥३॥ 











२६३५. बहुत करूनि चाळवाचाळवी । किती तुह्मी गोवी कंरीतसां ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ लागटपर्णे मी आलों 
येथवरी । चाड ते दुसरी न धरूनि ॥ ७ ॥ दुजियाचा तंव तुह्यांसी कांटाळा । राहासी निराळा एकाएकीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे आतां यावरी गोविंदा । मजशीं विनोदा येऊं नये ॥३॥ 











२६३६. तीर्थ जळ देखे पाषाण प्रतिमा । संत ते अधमा [त. दे. माणसा ऐसे.] माणसांऐसे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
वांजेच्या मैथुनापरी [पं. मैथुन परि.] गेलें वांयां । बांडेल्याचें [त. बाडेल्यांचे वांयां आलें-.] जायां जालें पीक ॥ ७ ॥ 
अभाविक सदा सुतकी चांडाळ । सदा तळमळ चुके चि ना ॥२ ॥ तुका ह्मणे वरदळी ज्याची दृष्टी । देहबुद्धि 
कष्ठी सदा दुःखी ॥३॥ 











२६३७. नव्हे मतोळ्याचा वाण | नीच नवा नारायण ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सुख उपजे श्रवणें । खरें टांकसाळी 
नाणें ॥७ ॥ लाभ हातोहातीं । अधिक पुढतोंपुढती ॥ २ ॥ तुका ह्मणे नेणों किती । पुरोनि उरलें [त. उरलों.] 
पुढती ॥३॥ 





२६३८. [पं. घातलें.] घातला दुकान । देती आलियासी दान [पं. वान.] ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ संत उदार उदार । 
भरलें अनंत भांडार ॥ ७ ॥ मागत्याची पुरे । धणी आणिकांसी उरे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे पोतें । देवें भरिलें नव्हे 
रितें॥३॥ 








२६३९. नरस्तुति आणि कथेचा विकरा । हें नको दातारा घडो देऊं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ ऐसिये कृपेची 
भाकितों करुणा । आहेसि तूं [पं. तो.] राणा उदाराचा ॥ ७ ॥ पराविया नारी आणि परधना । नको देऊं मनावरी 
येऊं ॥२ ॥ भूतांचा मत्सर आणि संतनिंदा । हें नको गोविदा घडों देऊं ॥ ३ ॥ देहअभिमान [पं. हें कडवें नाहीं.] 
नको देऊं शरीरीं । चढों कांहीं परी एक देऊं ॥४ ॥ तुका ह्मणे तुझ्या पायांचा विसर । नको वारंवार पडों देऊं 
॥५॥ 








२६४०. लौकिकापुरती नव्हे माझी सेवा । अनन्य केशवा दास तुझा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ह्मणऊनि करीं 
पायांसवें आळी । आणीक वेगळी नेणें परी ॥ ७ ॥ एकविध आह्मी स्वामिसेवेसाटीं । वरी तो चि पोटीं एकभाव 
॥२॥ तुका ह्मणे करीं सांगितळें काम | तुह्यां धर्माधर्म ठावे देवा ॥३॥ 





विषयानुक्रम 





२६४१. ज्यांच्या संगें होतों पडिलो भोवनीं । ते केली धोवनी [पं. सांडोनियां.] झाडूनियां ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
आतां एकाएकीं मनासी विचार । करूं नाहीं भार दुजियाचा [दे. दुजा याचा.] ॥ 9 ॥ प्रसादसेवने आली उष्टावळी 
। उचित ते काळीं अवचित ॥२ ॥ तुका ह्मणे वर्ष सांपडलें हातीं । सांडिली ते खंती चिंता देवा ॥३॥ 











२६४२. आवडीभोजन प्रकार परवडी । भिन्नभिन्न [दे. त. भिन्नाभि्न गोडी एक रसा.] गोडी एका रसा ॥१॥॥ 
ध्रु. ॥ भोगित्या पंगती लाधलों प्रसाद । तिहीं नाहीं भेद राखियेला ॥ ७ ॥ पाकसिद्धि [पं. स्वये हस्तकें.] स्वहस्तकें 
विनियोग । आवडीचे भाग सिद्ध केले ॥२॥ तुका ह्मणे आला उच्छिष्ट प्रसाद । तेणें हा आनंद माझ्या जीवा ॥ 
३॥ 





२६४३. समर्थाचा ठाव संचळाचि असे । दुर्बळाची आस पुढें करी ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ पावलें घेईन पदरी हें 
[पं. ते.] दान । एकांतीं भोजन करूं जाऊं [वे. त. दाऊं.] ॥ ७ ॥न लगे पाहावी उचिताची वेळ | अयाचित काळ 
साधला तो ॥२॥ तुका ह्मणे पोट धालिया उपरी । गौरवा उत्तरीं पूजूं देवा ॥३॥ 





२६४४. आपुल्यांचा करीन मोळा । माझ्या कुळाचारांचा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अवधियांचे वंदिन पाय । 
ठायाठाय न देखें ॥७॥ नेदीं तुटों समाधान । थांबो जन सकळ ॥ २ ॥ तुका ह्मणे झाडा होय | तों हे सोय न 
संडीं [त. सोडी.]॥ ३ ॥ 





२६४५. जन्ममरणांची विसरलो चिंता । तूं माझा अनंता मायबाप ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ होतील ते डोळां 
पाहेन प्रकार । भय आणि भार निरसलीं ॥ ७ ॥ [पं. लिगाडाच्या मुळें.] लिंगाडाचें मूळ होतीं पंच भूतें । [पं. त्याच्या त्या 
पुरतें.] त्यांचें यां पुरते विभागिळें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे जाला प्रपंच पारिखा । जिवासी तूं सखा [पं. पांडुरंग.] पांडुरंगा 
॥३॥ 





२६४६. उदार तूं हरी ऐसी कीर्ति चराचरीं । अनंत हे थोरी [पं. वर्णिताती.] गर्जतील पवाडे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
तुझे पायीं माझा भाव पुसी [पं. जन्ममरण.] जन्ममरणां ठाव । देवाचा तूं देव स्वामी [पं. सकळ.] सकळा ब्रह्मांडा ॥ 
 ॥ मागणें तें तुज मागो जीवभाव तुज सांगों । लागों तरी लागों पायां तुमच्या दातारा ॥ २ ॥ दिसों देसी 
कीविलवाणें तरी [पं. तुजसी हें .] तुज चि हें उरणे । तुका ह्मणे जिणें मार्झे [पं. तुझ्या.] तुज अधीन ॥३॥ 








२६४७. पाहा किती आले हरण समान चि केले । नाहीं विचारिळे गुण दोष कोणांचे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
मज सेवटींसा द्यावा ठाव तयांचिये देवा । नाहीं करीत हेवा कांहीं थोरपणाचा ॥ ७ ॥ नाहीं पाहिला आचार 
कुळगोत्रांचा विचार । फेडूं आला भार मग न ह्मणे दगड ॥ २ ॥ तुका ह्मणे सर्वजाणा तुझ्या आल्यावरि मना । 
केला तो उगाणा घडल्या महादोषांचा [दे. दोषांच्या] ॥ ३ ॥ 





२६४८. आतां चुकले बंधन गेलें [पं. गेलो.] विसरोनि दान । आपुले ते [पं. वानं] वाण सावकाश विकावे ॥ 
१॥॥ ध्रु. ॥लाभ जोडला अनंत घरीं सांपडलें वित्त । हातोहातीं थीत उरो तळ नल्हाचि ॥ ७ ॥ होतें गोविलें 
विसारें माप जालें एकसरें । होतें होरें [त. हारे वारे.] वारें तों चि लाहो साधिला ॥ २ ॥ कराया जतन तुका ह्मणे 
निजधन । केला नारायण साह्य नेदी विसंबो ॥३ ॥ 





२६४९. तुझ्या रूपें माझी काया भरों द्यावी पंढरीराया । दर्षणींची छाया एका रूपें भिन्नत्व ॥१॥॥ ध्रु. 
॥ सुख पडिलें साटवण सत्ता वेचे [पं. शनःज्ञने. त. शनेक्ननें.] श्नें शर्ने । अडचणीचे कोन चारी मार्ग उगवले ॥& ॥ 


विषयानुक्रम 





[त. वसे] वसो डोळ्यांची बाहुली कवळे भिन्न छाया आली । कृष्णांजन चाली नव्हे [दे. प्रति] परती माघारी ॥२ 
॥ जीव ठसावला शिवें मना आलें तेथें जावें । फांटा पडिला नांवें तुका ह्मणे खंडलें ॥३॥ 











२६५०. सोसें सोसें मारूं हाका । होइल चुका ह्मणऊनि ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मागे पुढें क्षणभरी । नव्हे दुरी 
अंतर ॥ & ॥ नाम मुखीं बैसला चाळा | वेळोवेळां पडताळीं ॥२ ॥ तुका ह्मणे सुखी केलें । या विठ्ठले बहुतांसी 
॥३॥ 





२६५१. धरूनियां [पं. चाळे.] चाली हांवा । येइन गांवां धांवत ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पाठविसी मूळ तरी । 
लवकरी विठ्ठले ॥७ ॥ नाचेन त्या प्रेमसुखें । कीर्ती मुखें गाईन ॥२॥ तुका ह्मणे संतमेळीं । पायधुळी वंदीन ॥ 
३॥ 

२६५२. मायबापाचिये भेटी । अवघ्या तुटी संकोचा [त. पं. संकोच्या.] ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ भोगिलें तें आहे सुख 
। खातां मुख मोकळें ॥ ७ ॥ उत्तम तें बाळासाटीं । लावी ओठीं [त. पं. होटी.] माउली ॥ २ ॥ तुका ह्मणे जाली 
घणी । आनंद मनीं न समाये ॥३॥ 








२६५३. उदासीनाचा देह ब्रह्मरूप । नाहीं पुण्य पाप लागत त्या ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अनुताप अंगीं 
अग्निचिया ज्वाळा । नाहीं मृगजळा विझों येत ॥ ७ ॥ दोष ऐशा नावें देहाचा आदर | विटलें [पं. विटाळे.] अंतर 
अहंभावें ॥२॥ तुका ह्मणे जाय नासोनियां खंती । तंव चि हे चित्तीं बद्धता ते ॥३॥ 








२६५४. बंधनाचा तोडूं फांसा । देऊं आज्ञा टाकोनि ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ नाहीं तें च घेतां शिरीं । होइल दुरी 
निजपंथ ॥%६॥ नाथिलें चि माझें तुझें । कोण वोझें वागवी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे अंतराय | देवीं काय जिणें तें ॥ ३ 
॥ 











२६५५. तें च किती वारंवार । बोलों फार बोलिलें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ आतां माझें दंडवत । तुमच्या संत 
चरणांसी ॥ ७ ॥ आवडी ते नीच नवी । जाली जीवीं वसती ॥ २ ॥ तुका ह्मणे बरवें जालें । घरा आलें बंदरींचें 
॥३॥ 


२६५६. उपासा सेवटीं अन्नासवें भेटी । तैसी माझी मिठी पडो पायीं ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ पुरवीं वासना साच 
सर्वजाणा । आह्यां नारायणा अंकिताची [त. अंकितासी.] ॥ ४ ॥ [पं. बहुदिस पुत्रा मातेसवें भेटी .] बहुदिसां पुत्रमातेमध्यें 
भेटीं । तैसा दाटो पोटीं प्रीतिउभड [दे. त. उमोड.] ॥ २ ॥ तुका ह्मणे धन कृपणा | सोडरें [वे. सोयरें.] | यापरि दुसरें 
नहो आतां ॥३॥ 


२६५७. रणीं निघतां शूर न पाहे माघारें । ऐज्ञा मज धीरें [पं. राखे.] राख आतां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ संसारा 
हातीं अंतरलों दुरी । आतां कृपा करीं नारायणा ॥ ७ ॥ वागवितों तुझिया नामाचे हत्यार । हा चि बडिवार 
मिरवितों ॥२॥ तुका ह्मणे मज फिरतां माघारें | तेथें उणें पुरें तुह्मी जाणां ॥३॥ 





२६५८. सकाळ पूजा स्तुति । करावी ते [दे. व्होवे.] व्हावें या ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ह्मणऊनि वारा जन । 
संतपूजा नारायण ॥ 9 ॥ सेवावें [पं. सेवावी.] तें वरी । दावी उमटूनि डेंकरी ॥२॥ तुका ह्मणे सुरा | दुधा ह्मणतां 
केवीं बरा ॥३॥ 


विषयानुक्रम 





२६५९. धीर नव्हे मने । काय तयापाज्रीं उरणे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ भार घातलियावरी । दासां नुपेक्षीळ हरी ॥ 
& ॥ याऐसी आटी । द्यावी द्रव्याचिये साटी ॥२॥ तुका ह्मणे पोटें । देवा बहु केळे खोटें ॥३॥ 








२६६०. द्रव्याचिया कोटी । नये गांडीची ळ॑गोटी ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अंतीं बोळवणेसाटीं । पांडुरंग धरा 
कंठी ॥ ७ ॥ लोभाचीं [पं. लोभाचें.] लोभिकें । [पं. त्याचें.] यांचें सन्निधान फिकें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे हितें । [पं. जाग नको 
पडो रिते.] जगं नव्हो पडो रिते ॥३॥ 








२६६१. कोणापाशीं आतां सांगो मी बोभाट । कधीं खटखट सरेल हे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥कोणां आराणूक 
होईल कोणे काळीं । आपुलालीं जाळीं उगवूनि ॥ & ॥ माझा येणें दुःखें फुटतसे प्राण । न कळतां [पं. जाण] 
जन सुखी असे ॥ २ ॥ भोगा आधीं मर्ने मानिलासे त्रास । पाहें लपायास ठाव कोठे ॥३ ॥ तुका ह्मणे देतों 
देवाचें गाऱ्हाणें । माझें [वे. त. रिण.] त्रण येणें सोसियेळें ॥४॥ 








२६६२. राहिलों निराळा । पाहों कवतुक डोळां ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥करूं जगाचा विनोद । डोळां पाहोनियां 
छंद ॥ ७ ॥ भुललिया संसारें । आलें डोळ्यासी माजिरें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे माथा । कोणी [पं. नुचलिती.] नुचली 
सर्वथा ॥३॥ 


२६६३. आह्यां एकविधा पुण्य सर्वकाळ | चरणसकळ [पं. 'चरण सकळ' याबद्दल 'चरणकमळ'.] स्वामीचे ते ॥१ 
॥॥ ध्रु. ॥ चित्ताचे संकल्प राहिलें चळण । आज्ञा ते प्रमाण करुनी असों ॥ ७ ॥ दुजियापासून परतलें मन । 
केलें [पं. घ्यावें] द्यावें दान होईल तें ॥२ ॥ तुका ह्मणे [पं. आजि.] आतां पुरला नवस । एकाविण [पं. सोस.] ओस 
सकळही ॥३॥ 


२६६४. राहाणें तें पायांपाश्ीं । आणिकां रसीं विटोनि ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ऐसा धीर देई मना । नारायणा 
विनवितों ॥ ७ ॥ अंतरीं तों तुझा वास । आणिकां नास [दे. कारण.] कारणां ॥२ ॥ तुका ह्मणे शेवटींचें । वाटे [पं. 
साच.] साचें राखावें ॥३॥ 


२६६५. चंदन तो चंदनपणें । [दे. सहज गुणसंपन्न .] सहजगुणें संपन्न ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ वेधलिया धन्य जाती । 
[पं. भोग्ये.] भाग्यें होती सन्मुख ॥ ७ ॥ परिसा अंगीं परिसपण | बाणोनि तें राहिलें ॥२॥ तुका ह्मणे कैंची खंती । 
सुजाती ते [पं. टाकणी.] ठाकणी ॥३ ॥ 





२६६६. लय लक्षी मन न राहे निश्चळ । मुख्य तेथें बळ आसनाचे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ हें [पं. हें चितों असाध्य 
सर्वत्र.] तों असाध्य जी सर्वत्र या जना । भलें नारायणां आळवितां ॥ ७ ॥ कामनेचा त्याग वैराग्य या नांव । 
कुटुंब ते सर्वविषयजात [पं. सवे विषये जात.] ॥ २ ॥ [पं. हें कडवें नाहीं.] कर्म उसंतावें चाळत पाउलीं । होय जों 
राहिली देहबुद्धि ॥३ ॥ [पं. भक्ती ते नमावीं जीव जंतु भूतें. त. भक्‍ती तें नमावें जीव जंतु भूते.] भक्‍ती तें नमावें जीवजंतुभूत । 
शांतवूनि ऊत कामक्रोध ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे साध्य साधन अवघडें [पं. अवघड देतां हें सांकड०.] | देतां हें सांकडें देह 
बळी ॥५॥ 








२६६७. ऐसें कां हो न करा कांहीं । पुढें नाहीं नास ज्या ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ विश्वंभरा हरणागत । भूतजात 
वंदूनि ॥ ७ ॥ श्रुतीचें कां नेघा फळ । सारमूळ जाणोनि ॥ २ ॥ तुका ह्मणे पुढें कांहीं ॥वाट नाहीं यावरी ॥३॥ 








विषयानुक्रम 


२६६८. जाला प्रेतरूप शरीराचा भाव । लक्षियेळा ठाव इमज्ञानींचा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ रडती रात्रदिवस 
कामक्रोधमाया । ह्मणती हायहाया यमधर्म ॥ ७ ॥ वैराग्याच्या शेणी लागल्या शरीरा । ज्ञानाग्नि [पं. लागला 
ब्रह्मत्वेंसी ।. दे. त. यांत असाच पाठ असतां मागून मूळांतल्या प्रमाणें केला आहे.] भरभरां जीवित्वेसी ॥२ ॥ फिरविला घट 
फोडिला चरणीं । [पं. महा वाक्‍यध्वनि बोंब«.] महावाक्य जनीं बोंब जाली ॥३ ॥ दिली तिळांजुळी कुळनामरूपांसी । 
शरीर ज्याचें त्यासी समर्पिळें ॥४ ॥ तुका ह्मणे रक्षा जाली [पं. आपे आप.] आपींआप । उजळला दीप गुरुकृपा ॥ 
५॥ 





२६६९. आपुलें मरण पाहिलें म्यां डोळां | तो जाला सोहळा अनुपम्य ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आनंदें दाटलीं 
तिन्ही त्रिभुवर्ने । सर्वात्मकपणें भोग जाला ॥ ७ ॥ एकदेश्ीं होतों अहंकारें आथिला । त्याच्या त्यागें जाला 
सुकाळ हा ॥२॥ फिटलें सुतक जन्ममरणाचें । मी माझ्या संकोचें दुरी जालों ॥३ ॥ नारायणे दिला [दे. पं. 
वस्तीस.] वसतीस ठाव । ठेवूनियां भाव ठेलों पायीं ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे दिलें उमटूनि जगीं । घेतलें तें अंगीं 
लावूनियां ॥५॥ 











२६७०. बोळविला देह आपुलेनि हातें । हुताशिलीं भूतें ब्रह्माग्नीसीं ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ एकवेळे जालें 
सकळ कारण | आतां नारायण नारायण ॥ & ॥ अमृतसंजीवनी निवविली खाई । अंगें तये ठायीं हारपलीं ॥ २ 
॥ एकादशीविध जागरण उपवास । बारावा दिवस भोजनाचा ॥ ३ ॥ अवघीं कर्मे जालीं घटस्पोटापाशीं । संबंध 
एकेसी उरला नांमीं ॥४॥ तुका ह्मणे आतां आनंदीं आनंदु । गोविंदीं [पं. गोंबिंदे.] गोविंदु विस्तारला ॥५॥ 








२६७१. [पिंडदानें पिंड०.] पिंडदान पिंडें ठेविलें करून । तिळीं तिळवण मूळत्रयीं ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ सारिले 
संकल्प एका चि वचनें । ब्रह्मी ब्रह्मार्पण सेवटींच्या ॥ ७ ॥ सव्य अपसव्य बुडालें हें कर्म । एका [पं. एकाएकी वर्म] 
एक वर्म एकोविष्णु ॥ २ ॥ पित्यापुत्रत्वाचें जालें अवसान । जनीं जनार्दन अभेदेंसी ॥३ ॥ आहे तेसी पूजा 
पावली सकळ । सहज तो काळ साधियेला ॥४ ॥ तुका ह्मणे केला [दे. त. अवधियांचा] अवघ्यांचा उद्धार । आतां 
नमस्कार सेवटींचा ॥५ ॥ 





२६७२. सरलें आतां नाहीं । न ह्मणे वेळकाळ कांहीं ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ विठ्ठल कृपाळु माउली । सदा प्रेमे 
पान्हायेळी ॥ ७ ॥ सीण [दे. त. सीण न विचारी०.] विचारी भाग । नव्हे निष्ठुर नाहीं राग ॥२ ॥ भेदाभेद नाहीं । तुका 
ह्मणे तिच्याठायीं ॥३॥ 


२६७३. तुज पाहावें हे धरितो वासना । परि आचरणा [पं. ठाव नाहीं.] नाहीं ठाव ॥१॥॥ ध्रु. ॥ करिसी 
कैवार आपुलिया सत्ता । तरि च देखता होइन पाय ॥ ७ ॥ बाहिरल्या वेषें उत्तम दंडलें । भीतरी मुंडळें [पं. 
दंडिलें.] नाहीं तैसें ॥२॥ तुका ह्यणें वांयां गेलों च मी आहें । जरि तुह्मी [पं. साह्य.] साहे न व्हा देवा ॥३॥ 











२६७४. दृष्ट आचरण ग्वाही माझें मन । मज ठावे गुण दोष माझे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां तुह्मी [पं. सर्व 
जाणा.] सर्वजाण पांडुरंगा । पाहिजे प्रसंगाऐसें केलें ॥ ७ ॥ व्याह्याजांवायांचे पंगती दुर्बळ । वंचिजे तो काळ 
नव्हे [पं. कायी.] कांहीं ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आतां जालों शरणागत । पुढील उचित तुह्मां हातीं ॥३॥ 








२६७५. आतां भय नाहीं ऐसें वाटे जीवा । घडलिया सेवा समर्थाची ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां माझ्या मनें 
धरावा निर्धार | चिंतनीं अंतर न पडावें ॥ ७ ॥ येथें नाहीं जाली कोणांची निरास । आल्या याचकास कृपेविज्रीं 
॥२॥ तुका ह्मणे येथें नाहीं दुजी परी । राया रंका सरी देवा पायीं ॥३॥ 





विषयानुक्रम 


२६७६. वैष्णवें चोरटीं । आलीं घरासी करंटीं ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥आजि आपुलें जतन | करा भांडें पांघरुण 
[दे. पांघुरण.] ॥ ४ ॥ ज्याचे घरीं खावें । त्याचें सर्वस्व [दे. सर्वस्वे.] ही न्यावें ॥२ ॥ तुका ह्मणे माग । नाहीं लागों 
देत लाग ॥३॥ 





२६७७. ऐकतों दाट । आले एकांचे बोभाट ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नका विश्वासों यावरी | चोर देहाचे खाणोरी 
॥॥ हे चि यांची जोडी । सदा बोडकीं उघडीं ॥२॥ तुका ह्मणे न्यावें । ज्याचें त्यासी नाहीं ठावें ॥३॥ 





२६७८. आणिकांची सेवा करावी शरीरें । तीं येथें उत्तरें कोरडीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ ऐसा पांडुरंग सुलभ 
सोपारा । नेघे येरझारा सेवकाच्या [पं. याचकांच्या.] ॥ ४७ ॥ आणिकांचे भेटी आडकाठी पडे । येथें तें न घडे वचन 
ही ॥२॥ आणिकांचें देणें काळीं पोट भरे | येथील न सरे कल्पांती ही ॥३॥ आणिकें दंडिती चुकलिया सेवा | 
येथें सोस हेवा नाहीं दोन्ही ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे करी [दे. त. आपण्यासारिखें.] आपणासारिखें । उद्धरी पारिखे उंच 
निंच [त. पं. नीच.] ॥५ ॥ 








२६७९. दुर्जनाची जाती । त्याचे तोंडीं पडे माती ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ त्याची बुद्धि [पं. त्यासि नाहीं नाडी०.] त्यासी 
नाडी । वाचे अनुचित बडबडी ॥ & ॥ पाहें संतांकडे । दोषदृष्टी [दे. त. सांडी भडे.] पाहे भीडे ॥२॥ उंच निच 
नाहीं | तुका ह्मणे खळा कांहीं ॥३॥ 


२६८०. न करीं उदास । माझी पुरवावी आस ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐका [पं. ऐसें.] ऐका नारायणा । माझी 
परिसा विज्ञापना ॥ 9 ॥ मायबाप बंधुजन । तूं चि सोयस सज्ञन ॥२ ॥ तुका ह्मणे तुजविरहित । माझें कोण 
करी हित ॥३॥ 


२६८१. जीवन उपाय । वैद्यवाणी [दे. वैदेवाणी.] तुझे पाय ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ते मी नाठवीं घडिघडी । 
ह्यमणोनियां [त. पं. चरफडी.] चरफडीं ॥ ॥ तुटे भवरोग । जेथें सर्व [पं. सुस भोग ।.] सुखें भोग ॥२ ॥ तुका ह्मणे विटे । 
धरियेले जें गोमटे ॥३॥ 








२६८२. ऐका हें वचन माझें संतजन । विनवितों जोडुन कर तुह्यां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तर्क करूनियां 
आपुल्या भावना । बोलतिया जना कोण वारी ॥ % ॥ आमुच्या जीवींचा तो चि जाणे भावो । [दे. त. रकुमाईचा.] 
रखुमाबाईचा नाहो पांडुरंग ॥ २ ॥ चित्त माझें त्याचे गुंतलेंसे पायीं । ह्मणऊनि कांहीं नावडे त्या ॥३॥ तुका 
ह्मणे मज न साहे मीनती । खेद होय चित्तीं भंग मना ॥४॥ 











२६८३. ऐसा कोणी नाहीं हें जया नावडे । कन्या पुत्र घोडे दारा धन ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ निंब घेतें रोगी 
कवणिया [पं. मुखें.] सुखें । हरावया [पं. दुःख.] दुःखें व्याधि पीडां ॥ ७ ॥ काय पळे [पं. सुख.] सुखें चोरा लागे 
पाठी । न घलावी काठी आड तया ॥ २ ॥ जयाचे कारण तो चि जाणें करूं । नये कोणां वारूआणिकासी ॥ ३ 
॥ तुका म्हणे तरी सांपडे निधान | द्यावा ओवाळून जीव बळी ॥४ ॥ 








२६८४. काय मी अन्यायी तें घाला पालवीं । [पं. आणिकां वाटा..] आणीक वाट दावीं चालावया ॥१॥॥ 
ध्रु. ॥ माग पाहोनियां जातों ते च सोयी [पं. ठायी.] । न वजावें कायी कोण सांगा [पं. सांग.] ॥ ४. ॥ धोपट मारग 
लागलासे गाढा । मज काय पीडा करा तुह्मी ॥ २ ॥ वारितां ही भय कोण धरी धाक । परी तुह्यां एक सांगतों 
मी ॥३॥ तुका ह्मणे शूर दोहीं पक्षी भला । मरतां मुक्‍त जाला मान पावे ॥४॥ 





विषयानुक्रम 





२६८५. नव्हती माझे बोल जाणां हा निर्धार । मी आहें मजूर विठोबाचा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ निर्धारा [पं. 
वचनें.] वचन सोडविले माझ्यां । कृपाळुवें लज्ञा राखियेली ॥ ७ ॥ निर्भर मानसीं जालों आनंदाचा । गोडावली 
वाचा नामघोषें ॥ २ ॥ आतां भय माझें नासळें संसारीं । जालोंसें यावरी गगनाचा ॥३ ॥ तुका ह्मणे हा तों 
संतांचा प्रसाद । लाधलों आनंद प्रेमसुख ॥४॥ 





२६८६. जरा कर्णमूळीं सांगों आली गोष्टी । मृत्याचिये भेटी जवळी आळी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां माझ्या 
मना होंई सावधान । अँ [दे. त. वोपुण्याची.] पुण्य ची जाण कार्यसिद्धि ॥& ॥ शेवटील घडी बुडतां न लगे वेळ । 
साधावा तो काळ जवळी आला ॥ २ ॥ तुका [पं. “ह्मणे* नाहीं.] ह्मणे चिंतीं कुळींची देवता । वारावा भोंवता शब्द 
मिथ्या ॥३॥ 








२६८७. मागील ते आटी येणें धडे सांग । सुतवेल अंग एका सूत्रे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पहिपाहुणेर ते 
सोहळ्यापुरते । तेथूनि आरते उपचार ते ॥ ७ ॥ आवऱ्यक तेथें आगळा आदर । चाली थोडें फार संपादतें ॥ २ 
॥ तुका ह्मणे त्रण फिटे एके घडी | अलभ्य ते जोडी हातां आल्या ॥३॥ 








२६८८. साधावा तो देव सर्वस्वाचेसाटीं [दे. त. सर्वश्वाचे.] । प्रारब्ध [त. प्रारब्ये. पं. प्रारब्धा.] तुटी क्रियमाण ॥ 
१ ॥॥ ध्रु. ॥ मग कासयानें पुन्हा संवसार । बीजाचे अंकुर दग्ध होती जिणें दिल्हें त्यासी [दे. द्यावा.] द्यावें 
पिंडदान । उत्तीर्ण चरण धरूनि व्हावें ॥२॥ तुका ह्मणे निज भोगईल निजता । नाहीं होइल सत्ता दुजियाची ॥ 
३॥ 





२६८९. [त. “हारपल्याची हानी ॥ नका मनीं धरूं कांहीं ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ पावले ते ह्मणा देवा । सहज सेवा या नांवें ॥ ४. ॥” 
हीं दोन कडवीं “जळों अगी०” याच्या पूर्वी जास्त आहेत. त. जळतां आगी पडतां खान । नारायण भोगिता ॥ ] जळों अगी पडो खाण [दे. 
खान.] | नारायण [पं. नारायण तो भोक्ता. दे. नारायण भोक्‍्ता.] भोगिता ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसी ज्याची वदे वाणी । नारायणीं 
तें पावे ॥ ७ ॥ भोजनकाळीं करितां धंदा । ह्मणा गोविंदा पावळें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे न लगे मोल । देवा बोल 
आवडती ॥३॥ 








२६९०. संतांसी क्षोभवी कोण्या [पं. कोणा.] ही प्रकारें । त्याचें नव्हे वरे उभयलोकीं ॥१॥॥ध्रु. ॥ 
देवाचा तो वैरी शत्रु दावेदार । । [पं. पृथ्वीवरी थार.] पृथ्वी ही थार नेदी तया ॥ ७ ॥ संतांपाज्ीं ज्याचा नुरे चि 
विश्वास । त्याचे जाळे दोष बळिवंत ॥ २ ॥ तुका ह्मणे क्षीर वासराच्या अंगें । किंवा धांवे लागे विषमें मारू ॥ ३ 
॥ 





२६९१. उदकीं [पं. कालविलें.] काळवी शेण मलमूत्र । [पं. ते.] तो होय पवित्र कासयानें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
उद्घारासी ठाव नाहीं भाग्यहीना । विन्मुख चरणा संतांचिया ॥ ७ ॥ दुखवी तो बुडे सांगडीचा तापा । 
अतित्याई पापाची च मूर्ति ॥२॥ तुका ह्मणे जेव्हां फिरतें [पं. परते.] कपाळ । तरी अमंगळ योग होतो [पं. येतो.] ॥ 
३॥ 














२६९२. शोकवावा म्यां देहे । ऐसें नेणों पोटीं आहे ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ तरी च नेदा [पं. दुःख.] जी उत्तर | 
दुःखी राखिलें अंतर ॥ ७ ॥ जावें वनांतरा । येणें उद्देशें दातारा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे गिरी । मज सेववानी दरी ॥ 
३॥ 


विषयानुक्रम 





२६९३. येइल तुझ्या नामा । लाज ह्मणों पुरुषोत्तमा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ धीर राहिलों धरूनि । त्रास 
उपजला मनीं ॥& ॥ जगा कथा नांव | निराशेने नुपजे भाव ॥ २ ॥ तुह्मी साक्षी कीं गा । तुका हेमणे पांडुरंगा ॥ 
३॥ 





२६९४. नेणें जप तप अनुष्ठान याग | काळें तंव लाग घेतलासे [पं. घातलासे.] ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ रिघालों या 
भेणें देवाचे पाठीसी । लागे त्याचें त्यासी सांभाळणें ॥ ७ ॥ मापे माप सळे चालिली चढती । जाली मग राती 
काय चाले ॥२॥ तुका ह्मणे चोरा हातीं जें वांचलें । लाभावरी आलें वारिळेशु ॥३॥ 








२६९५. कळों आलें ऐसें आतां । नाहीं सत्ता तुह्यांसी ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ तरी वीर्य नाहीं नामा । जातो प्रेमा 
खंडत ॥ ७ ॥ आड ऐसें येतें पाप । वाढे ताप आगळा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे गुण जाला । हा विठ्ठला हीनशक्‍ति ॥३ 
॥ 


२६९६. लागों दिलें अंगा । ऐसें कांगा सन्निध ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कोण्या पार्पे [वे. त. उदो.] उदय केला । तो 
देखिला प्रळय ॥&७ ॥ न देखवे पिडला सर्प । दया दर्प विषाचा ॥२॥ तुका ह्मणे भळें । मज तों न वजे साहिल 
॥३॥ 











२६९७. धांवा शीघ्रवत । किंवा घ्यावें दंडवत ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तुमचा जातो वडिवार । आह्मी होतों 
हीनवर ॥ ७ ॥ न धरावा धीर । धांवा नका चालों स्थिर ॥ २ ॥ तुका ह्मणे वाणी । माझी [पं. लाजिली गुणीं.] 
लाजली जी गुणीं ॥३॥ 





२६९८. सेवकासी आज्ञा निरोपासी काम । स्वामीचे ते धर्म स्वामी जाणे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मनाचिये मुळीं 
रहावें वैसोन । [पं. त. आकर्शाने दे आक्रज्ञावे] आकर्षाचे गुण पायांपाशीं ॥ ७ ॥ भेटीचे तांतडी करीतर्से लाहो । 
ओंवाळावा देहो ऐसें वाटे ॥२॥ तुका ह्मणे माझें करावें कारण | आपुलें जतन ब्रीद करा ॥३॥ 





२६९९. उद्देगासी [पं. उदेगाचे.] बहु फाकती मारग । नव्हे ऐसें अंग माझें होतें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां कोण 
यासी करणें विचार । तो देखा साचार पांडुरंगा ॥ ७ ॥ मज तो अत्यंय दर्शनाची आस | जाला तरी हो नाश 
जीवित्वाचा ॥२ ॥ तुका ह्मणे आहे वचनाची उरी । करितों तोंवरि विज्ञापना ॥३॥ 





२७००. दुःखाची संगेंति [पं. सांगाती.] | तिच्याठायीं कोण प्रीति ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. अवघी.] अवघें असो हें 
निराळें । करूं सोइरें सावळे ॥ & ॥ क्षणभंगुर ते [पं. तो.] ठाव । करूनि सांडावे [पं. सांडावा.] चि वाव ॥ २ ॥ तुका 
ह्मणे बरा । ठाव पावलों हा थारा ॥३॥ 





२७०१. मेला तरी जावो सुखें नरकासी । कळंकी याविशीं शिवों नये ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ रजस्वला करी 
वेलासी आघात । अंतरें [पं. अंतरतो.] तों हित दुरी बरें ॥७ ॥उगी च कां आलीं नासवावीं फळें । विटाळ विटाळे 
कालवूनि ॥२॥ तुका ह्मणे लोणी घालोनि शेणांत । उपेगाची मात काय असे ॥३॥ 














२७०२. वर्णावे ते किती । केले पवाडे श्रीपति ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ विश्वासिया घडे लाभ । देइल तरी 
पद्मनाम ॥ ४ ॥ भाव शुद्ध तरी । सांगितळें काम करी ॥२॥ तुका ह्मणे भोळा देव | परि हा नागवी संदेह ॥ ३ 
॥ 





विषयानुक्रम 





२७०३. संचितावांचून । पंथ न चलवे कारण ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कोरडी ते अवघी आटी । वांयां जाय लाळ 
धोंटी ॥& ॥ धन वित्त जोडे । देव ऐसें तों न घडे ॥२॥ तुका ह्मणे आड | स्वहितासी बहु नाड ॥३॥ 





२७०४. अतित्याई बुडे गंगे । पाप लागे [पं. ज्याचें.] त्याचें त्या ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ हें तों आपुलिया गुणें । असे 
जेणें योजिलें ॥७ ॥ अवचटें अग्नि जाळी । न सांभाळी दुःख पावे ॥ २ ॥ जेसें तैसें दावी आरसा । नकट्या [पं. 
नकटा.] कैसा पालटे ॥३॥ 








२७०५. हेंदऱ्याचे भरितां कान । हलवी मान भोंक रिते ॥१॥॥ ध्रु. ॥ नाहीं मी येथें सांगों [त. पं. पष्ट.] 
स्पष्ट । भावें नष्ट घेत नाहीं ॥ ७ ॥ अवगुणी वाटलें चित्त । तया हित आतळे ना ॥२ ॥ तुका ह्मणे फजितखोरा | 
ह्मणतां बरा [पं.उगी.] उगा रहा ॥३॥ 








२७०६. नाहीं सरो येत जोडिल्या वचनीं । कवित्वाची वाणी कुडाळता ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सत्याचा अनुभव 
वेधी सत्यपणें । अनुभवाच्या गुणें रुचों येतो [पं. येत.] ॥ ७ ॥ काय आगीपाशीं शृंगारिलें चाले । पोटींचें उकले 
कसापाक्रीं ॥२॥ तुका ह्मणे येथें करावा उकल | लागे चि ना बोल वाढवूनि ॥३॥ 





२७०७. लचाळाच्या कामा नाहीं ताळावाळा । न कळे ओंगळा उपदेश ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥वचनचर्येची न 
कळे चांचणी । ऐसी संघष्टनी अमंगळ ॥ ७ ॥ [पं. समयी.] समय न कळे वेडगळ बुद्धि । विजाती [त. जीवाची.] ते 
शुद्धि चांच [त. चाढ.] चाट ॥ २ ॥ तुका ह्मणे [पं. त्याचा.] याचा धिक्कार चि बरा । बहुमति खराहूनि हीन ॥३॥ 








२७०८. एक धरिला चित्तीं । आह्मी रखुमाईचा पती ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तेणें जाळे अवर्घे काम । निवारला 
भवश्रम ॥७ ॥ परद्रव्य परनारी । जाली विषाचिये परी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे फार । नाहीं [पं. लागला.] लागत [दे. त. 
वेव्हार.] व्यवहार ॥३ ॥ 





२७०९. भेणें पळे डोळसा । न कळे मृत्यु तो सरिसा [पं. सहसा.] ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कैसी जाली दिश्ञाभुली | 
न वजातिये वाटे चाळी ॥ ७ ॥ संसाराची खंती । मावळल्या तरी शक्‍ति ॥ २ ॥ तुका ह्मणे हिणा [पं. हिना.] | 
बुद्धि चुकली नारायणा ॥३॥ 








२७१०. अभिमानाचे तोंड काळें । दावी बळें अंधार ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ लाभ न्यावा हातोहातीं । तोंडीं माती 
पाडोनि ॥ & ॥ [पं. पाठी लागलीसे.] लागलीसे पाठी लाज | जालें काज नासाया ॥ २ ॥ तुका ह्मणे कुश्चळ मनीं । 
विटंबनीं पडिलीं तीं ॥३॥ 








२७११. चोराचिया धुडका मनीं । वसे ध्यानीं लंछन ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ ऐशा आह्णी करणें काय । [पं. वर्षे.] 
वरसो न्यायें पर्जन्य ॥ ७ ॥ ज्याच्या वैसे स्वतावरी । ते चुरचुरी दुखवूनि ॥ २ ॥ तुका ह्मणे ज्याची खोडी । 
त्याची जोडी त्या पीडी ॥३॥ 





२७१२. बुद्धिहीना उपदेश । तें तें विष अमृतीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ हुंगों नये गोऱ्हवाडी । तेथें जोडी विटाळ ॥ 
£ ॥ अळसियाचें अंतर कुडें । जेसें मढे निष्काम ॥ २ ॥ तुका ह्मणे ऐशा हातीं । मज श्रीपती वांचवा ॥३ ॥ 


विषयानुक्रम 


२७१३. न करीं तुमची सेवा | [पं. बापुडेपणें मी देवा.] बापुडे मी पण देवा । वोलिलों तो पाववा | पण सिद्धी 
सकळ ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आणीक काय तुह्मां काम | आह्यां नेदा तरी प्रेम । केसे धर्माधर्म | निश्चरयेंसी [पं. राहातील] 
रहाती ॥ ७ ॥ आह्मी वेचलों शरीरें । तुह्मी बीज पेरा खरें । संयोगाचें बरें । गोड होतें उभयतां ॥२॥ एका हातें 
टाळी । कोठें वाजते निराळी । जाला तरी बळी । स्वामीविण शोभेना ॥ ३ ॥ रूपा यावें जी अनंता । घरीन 
पुटाची त्या सत्ता । होईन सरता । संतांमाजी पोसणा ॥ ४ ॥ ठेविलें उधारा । वरी काय तो पातेरा । तुका ह्मणे 
बरा । रोकडा चि निवाड ॥५॥ 














२७१४. भुके नाहीं अन्न । मेल्यावरी पिंडदान ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ हे तों चाळवाचाळवी । केलें आपण चि 
जेवी ॥ ७ ॥ नेवेद्याचा आळ । वेच [पं. वेचे.] ठाकणीं सकळ ॥ २ ॥ तुका ह्मणे जड | मज [त. न “नाही"”.] न राखावें 
दगड ॥३॥ 





२७१५. सर्व भाग्यहीन । ऐसें सांभाळिलों दीन ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पायीं संतांचे मस्तक । असों जोडोनि 
हस्तक ॥ ७ ॥ जाणें तरि सेवा । दीन दुर्बळ [पं. «दुर्बळाची. त. दुर्बळ चि.] जी देवा ॥२ ॥ तुका ह्मणे जीव । समर्पून 
भाकीं कींव ॥३॥ 





२७१६. भाग्याचा उदय । ते हे जोडी संतपाय ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ येथूनिया [नुठलं.] नुठो माथा । 
मरणावांचूनि सर्वथा ॥ ७ ॥ होई बळकट । माझ्या मना तूं रे धीट ॥२॥ तुका आला लोटांगणीं । भक्‍्तिभाग्यें 
[पं. भक्‍्तिभाग्या.] जाळी धणी ॥३ ॥ 


२७१७. नाहीं तरी आतां कैचा अनुभव । जालासी तूं देव घरघेणा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जेथें तेथें देखें 
लांचाचा पर्वत । घ्यावें तरि चित्त समाधान ॥ ७ ॥ आधीं वरी हात या नांवें उदार । उसण्याचे उपकार 
फिटाफीट ॥ २ ॥ तुका ह्मणे जेसी तैसी करूं सेवा | [त. सामर्थ्याने देवा०.] सामर्थ्य न देवा पायांपाज्ीं ॥३॥ 





२७१८. आह्मी सर्वकाळ कैंचीं [दे. त. सावधाने.] सावधान । [पं. व्यवसाय.दे. वेवसायें.] व्यवसारयें मन 
अभ्यासलें ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ तरी ह्मणा मोट [पं. मोटे ठेविले.] ठेविली चरणीं । केलों गुणागुणीं कासावीस ॥& ॥ 
याचे [दे. कानसुळीं.] कानसुलीं मारीतसें हाका । मज घाटूं नका [पं. आतां मधी.] मधीं आतां ॥२ ॥ तुका ह्मणे निद्रा 
जागृति सुपुप्ति । तुह्मी हो श्रीपती साक्षी येथें ॥३॥ 





२७१९. नसता चि दाउनि भेव । केला जीव हिंपुटी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जालों तेव्हां कळलें [त. जगा.] जना । 
वाउगा हा आकांत ॥ ७ ॥ गंवसिलों [पं. गवसिलें.] पुढें मार्गे । लागळलागे पावला ॥ २ ॥ तुका ह्मणे केळी आणि | 
सलगीच्यांनीं सन्मुख ॥३॥ 


२७२०. हें का आह्यां सेवादान । देखो सीण विषमाचा ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ सांभाळा जी व्रीदावळी । तुह्मी कां 
कळीसारिखे ॥ ७ ॥ शरणागत वैर्‍या हातीं । हे निश्चिती [पं. निश्चिती.] देखिली ॥ २ ॥ तुका ह्मणे इच्छीं भेटी । 
पाय पोटीं उफराटे ॥३॥ 





२७२१. कां हो आलें नेणों भागा । पांडुरंगा माझिया ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ उफराटी तुह्यां चाली । क्रिया गेली 
सत्याची ॥ ७ ॥ साक्षी हेंगे [पं. हे गे.] माझें मन । आर्त कोण होतें तें ॥२ ॥ तुका ह्मणे समर्थपणें । काय नेणें 
करीतसां ॥३॥ 


विषयानुक्रम 


२७२२. शकुनानें लाभ हानि । येथूनि च कळतसे ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ भयारूढ जालें मन । आतां कोण 
विश्वास ॥ ७ ॥ प्रीत कळे आलिंगनीं । संपादनीं अत्यंत ॥२ ॥ तुका ह्मणे मोकलिलें । कळों आलें बरवें हें ॥ ३ 
॥ 








२७२३. नव्हेव निग्रह देहासी दंडण । न वजे भूकतान सहावली ॥१ ॥॥ध्रु. ॥ तरि नित्य नित्य करीं 
आळवण | माझा अभिमान असों द्यावा ॥ & ॥ नाहीं विटाळिळें कायावाचामन | संकल्पासी [पं. संकल्पानें.] भिन्न 
असेंचिया ॥२॥ तुका ह्मणे भवसागरीं उतार । कराया आधार इच्छीतसें ॥३॥ 





२७२४. [दे. ऐकिली.] आइकिली कीत्ति संतांच्या वदनीं । तरि हें [पं. टांकोनि.] ठाकोनि आलों स्थळ ॥१॥ 
॥ ध्रु. ॥ मागिला पुढिला करावें सारिखें । पाळटों पारिखें नये देवा ॥ ७ ॥ आह्यासी विश्वास नामाचा आधार । 
तुटतां हे थार उरी नाहीं ॥२॥ तुका ह्मणे येथें नसावें चि दुजें । विनंती पंढरिरारजें परिसावी हे ॥३॥ 











२७२५. मोलाचे आयुष्य वेचतसे सेवे । नुगवतां गोवे खेद होतो ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ उगवूं आलेति तुह्मी 
नारायणा । परिहार या सिणा निमिषांत [दे. निमिस्यांत त. पं. निमिष्यांत.] ॥ ४ ॥ लिगाडाचे मासी [पं. न्याय.] न्यायें 
जाली परी । उरली ते उरी नाहीं कांहीं ॥ २ ॥ तुका ह्मणे लाहो साधीं वाचाबळे । ओढियेलों काळें धांव [पं. 
घालीं.] घाला ॥३ ॥ 


२७२६. ह्मणऊनि जालीं क्षेत्रींचे संन्यासी । चित्त आश्ापासीं [दे. त. आज्ञापाज्ी.] आवरूनि ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ 
कदापि ही नव्हे सीमा उलंघन । केलें विसर्जन [पं. आव्हानीचे.] आव्हानीं च ॥ ७ ॥ पारिखा तो आतां जाला दुजा 
ठाव । दृढ केला भाव एकविध ॥ २ ॥ तुका ह्मणे कार्यकारणाचा हेवा । नाहीं जीव देवा समर्पिला ॥३॥ 





२७२७. विभ्रंशिली [त. विभ्रंशली.] बुद्धि देहांत जवळी । काळाची [पं. अवकाळीं वायचळ.] अकाळीं वायचाळा 
॥१॥॥ ध्रु. ॥पालटलें जेसें देंठ [दे. सोडी.] सांडी पान । पिकळे आपण तयापरी ॥ & ॥ न मारितां हीन बुद्धि 
दुःख पावी । माजल्याची गोवी तयापरी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे गळ लागलिया मत्स्या । तळमळेचा तेसा लवलाहो 
॥३॥ 





२७२८. [पं. न वजे तो.०] न वजावा तो काळ वांयां । मुख्य दया हे देवा [त. देवाची.] ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
ह्मणऊनि जैसें तैसें । रहणी असें पायांचे ॥७ ॥ मोकळें हें मन कष्ट । करी नष्ट दुर्जन ॥२॥ तुका ह्मणे कांहीं 
नेणें । न वजे येणेंपरी वांयां ॥३ ॥ 








२७२९. कल्पतरूअंगीं इच्छिलें तें फळ । अभागी दुर्बळ भावें सिद्धि ॥१॥॥ ध्रु. ॥ धन्य त्या जाती धन्य 
त्या जाती । नारायण चित्तीं सांठविला ॥ ७ ॥ बीजाऐसा द्यावा उदकें अंकुर । गुणाचे प्रकार ज्याचे तया ॥२॥ 
तुका ह्मणे कळे पारखिया हिरा । ओझें पाठी खरा चंदनाचे ॥३॥ 





२७३०. उकरडा आधीं अंगीं नरकाडी । जातीची ते जोडी ते चि चित्तीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ कासयार्ने देखे 
अंधळा [पं. अंधळे.] माणिकें । चवीविण फिके वांयां जाय ॥ & ॥ काय जाणे विप पालटों उपचारें । मुखासी अंतर 
तोंचि बरें ॥२॥ तुका ह्मणे काय उपदेश वेड्या । संगें होतो रेड्यासवें कष्ट ॥३॥ 





विषयानुक्रम 


२७३१. जया शिरीं कारभार । बुद्धि सार तयाची ॥१॥॥ ध्रु. ॥ वर्ते तैसें वर्त जन । बहुतां गुण एकाचा 
॥ ४ ॥ आपणीयां पाक करी । तो इतरीं सेविजे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे शूर [दे. त. राखें.] राखे । [पं. गांढ्या.] गाढ्या 
वाखे सांगातें ॥३ ॥ 


२७३२. एक एका साह्य करूं । अवघे धरूं सुपंथ ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कोण [पं. जाणो.] जाणे कैसी परी । पुढें 
उरी ठेवितां ॥ & ॥ अवघे धन्य होऊं आतां । स्मरवितां स्मरण ॥ २ ॥ तुका ह्मणे अवघी जोडी । ते आवडा 
चरणांची ॥३॥ 





२७३३. फळकट तो संसार । येथें सार भगवंत ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसें जागवितों मना । सरसें जनासहित 
॥9॥ अवर्घे निरसूनि काम । घ्यावें नाम विठोबाचें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे देवाविण । केला सीण तो मिथ्या ॥३॥ 





२७३४. सुधारसें ओलावली । रसना घाळी न धाय ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ कळों नये जाळी घणी । नारायणीं 
पूर्णता ॥ & ॥ [त. पं. आवडे ते ते च०.] आवडे तें तें च यासी । ब्रह्मरसीं निरसें ॥२॥ तुका ह्मणे बहुतां परी । करूनि 
करीं सेवन ॥३॥ 





२७३५. असतीं कांटाळा हा नव्हे मत्सर । ब्रह्म तें विकारविरहित ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तरि ह्यमणा त्याग 
प्रतिपादलासे । अनादि हा असे वैराकार ॥ ७ ॥ सिजलें हिरवें एका नांवें धान्य । सेवनापें भिन्न निवडे [पं. 
निवडतें.] तें ॥ २ ॥ तुका ह्यणे भूतीं [दे. पं. साक्ष.] साक्षी नारायण । अवगुणीं दंडण गुणीं पुजा ॥३॥ 





२७३६. आपुलें आपण जाणावें स्वहित । जेणें राहे चित्त समाधान ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ बहुरंगें माया असे 
विखरली [पं. विखुरली.] | कुंटित चि चाली होतां [पं. बरे.] बरी ॥ ७ ॥ पूजा ते अबोला चित्ताच्या प्रकारीं । भाव 
विश्वंभरीं समर्पावा ॥२ ॥ तुका ह्मणे गेला फिटोनियां भेव | मग होतो देव मनाचा चि ॥३॥ 








२७३७. असोनि न कीजे अलिप्त अहंकारें । उगी च या भारें कुंथाकुंथी ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ धांवा सोडवणें 
वेगीं लवकरी । मी तों जालों हरी शक्तिहीन ॥ 9 ॥ भ्रमल्यानें दिसें बांधल्याचेपरी । माझें मजवरी वाहोनियां ॥ 
२ ॥ तुका ह्मणे धांव घेतळीसे सोई । आतां पुढें येई लवकरी ॥३॥ 





२७३८. आपुल्याचा भोत चाटी । मारी करंटी [दे. पारिख्या.] पारख्या ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसें जन भुलले देवा 
। मिथ्या हेवा वाढवी ॥ & ॥ गळ गिळी [दे. त. आविसे पं. अविश्ञे.] आमिषें मासा । प्राण आशा घेतला ॥२॥ तुका 
ह्मणे वोकडमोहो । धरी पहा हो खाटिक ॥३॥ 


२७३९. विषय तो मरणसंगीं । नेणे सुटिका अभागी ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ शास्त्राचा केला लुंडा । तोंडीं 
पाडियेला धोंडा ॥ ७ ॥ अगदीं मोक्ष नाहीं ठावा । काय सांगावें गाढवा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे ग्यानगड । सुखें [पं. 
पावे. दे. त सुखें देवा पावेना.] पावो देवा नाड ॥३॥ 


२७४०. मी च विखळ मी च विखळ । येर सकळ बहु बरें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ पाहिजे हें क्षमा केलें । येणें बोळे 


विनवणी ॥७॥ मी च माझें मी च माझे । जालें ओझे अन्याय ॥२ ॥ आधीं आंचवला आधीं आंचवला | तुका 
जाला निमनुष्य ॥३॥ 


विषयानुक्रम 


२७४१. येणें जाणें तरी । राहे देव कृपा करी ॥१॥॥ ध्रु. ॥ ऐसें तंव पुण्य नाहीं । पाहातां माझे गांठी 
कांहीं ॥७. ॥ भय निवारिता | कोण वेगळा अनंता ॥२॥ तुका ह्मणे वारे भोग । वारी तरी पांडुरंग ॥३॥ 





२७४२. भल्याचें कारण सांगावें [पं. करावे.] स्वहित । जैसी कळे नीत आपणासी ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ परी 
आह्मी असों एकाचिये हातीं । नाचवितो चित्तीं त्याचे तैसें ॥ ७ ॥ वाट सांगे त्याच्या पुण्या नाहीं पार । होती 
उपकार अगणित ॥२॥ तुका ह्मणे तुह्ली बहु कृपावंत । आपुलें उचित केलें संतीं ॥३॥ 








२७४३. लावूनियां पुष्टी पोर [दे. पोरें त. पोरे.] । आणि करकर कथेमाजी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पडा पायां करा 
विनंती । दवडा हातीं धरोनियां ॥॥ कुर्वाळूनि बैसे मोहें । प्रेम कां हे नासीतसे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे वाटे चित्त । 
करा फजित ह्मणऊनि ॥३॥ 


२७४४. पुण्य उर्भे राहो आतां । संताचे [पं. संताचिये कारणे.] याकारणें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पंढरीचे [पं. लागे.] 
लागा वाटे । सखा भेटे विठ्ठल ॥ & ॥ संकल्प हे [पं. ते.] यावे फळा । कळवळा बहुतांचा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
होऊनि क्षमा । पुरुषोत्तमा अपराध ॥३ ॥ 


२७४५. आइकिली मात । पुरविले मनोरथ ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ प्रेम वाढविले देवा | बरवी घेऊनियां सेवा ॥ 
& ॥ केली विनवणी | तैसी पुरविली धणी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे काया | रसा कुरोंडी वरोनियां [पं. करूनियां.] ॥३ ॥ 


२७४६. संतांची स्तुति ते दर्शनाच्या योगें । पडिल्या प्रसंगे ऐसी कीजे ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ संकल्प ते सदा 
स्वामीचे चि चित्तीं । फाको नये वृत्ति अखंडित ॥ ७ ॥ दास्यत्व तें असे एकविध नांवें । उरो नये जीवें 
भिन्नत्वासी ॥ २ ॥ निज बीजा येथें तुका अधिकारी । पाहिजे तें पेरी तये वेळे [पं.वेळी.] ॥ ३ ॥ 





२७४७. सेजेचा एकांत अगीपाज्ीं कळे । झांकिलिया डोळे अधःपात ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ राहो अथवा मग 
जळो अगीमधीं । निवाड [दे. त. निवाडु.] तो आधीं होऊनि गेला ॥ ४ ॥ भेणें झडपणी नाहीं येथें दुजे । पादरधिटा 
ओझें हतियारें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे मज नाहीं जी [पं. “जी* नाही.] भरवसा । तोवरि सहसा [दे. त. निवाडु.] निवाडा तो 
॥३॥ 





२७४८. न सरे भांडार । भरलें वेचितां अपार ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मवित्याचें पोट भरे | पुढिलासी पुढें उरे ॥ 
& ॥ कारणापुरता | लाहो आपुलाल्या हिता ॥२॥ तुका ह्मणे देवा । पुढे केला चाले हेवा ॥३॥ 





२७४९. तरी हांव केली अमुपा व्यापारें । व्हावें एकसरें धनवंत ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जालों हरिदास 
शूरत्वाच्या नेमे । जालीं ठावीं वर्मे पुढिलांचीं ॥ ७ ॥ जनावेगळे हें असे अभिन्नव । बळी दिला जीव ह्मणऊनि ॥ 
२॥ तुका ह्मणे तरी [पं. लागलें.] लागलों विल्हेसी । चालतिया दिसीं स्वामी त्रह््णी ॥३॥ 








२७५०. कोण दुजें हरी सीण । हरण दीन आल्याचा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तुह्यांविण जगदीशा । उदार ठसा 
त्रिभुवनीं ॥ ७ ॥ कोण ऐसें वारी पाप । हरी ताप जन्माचा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे धांव घाली । कोण चाली मनाचे ॥ 
३॥ 





विषयानुक्रम 





२७५१. ग्रंथाचे अर्थ नेणती [पं. नेणतां] हे खळ । बहु अनर्गळ जाले विषयीं ॥१ ॥ नाहीं भेद ह्यूण भलतें 
चि आचरे | मोकळा [पं. विचार.] विचरे मनासवें ॥२॥ तुका ह्मणे विषा नांव तें अमृत । पापपुण्या भीत नाहीं नष्ट 
॥३॥ 








२७५२. कायावाचामनें जाला विष्णुदास । काम क्रोध त्यास बाधीतना ॥ १ ॥ विश्वास तो करी 
स्वामीवरी सत्ता । सकळ भोगिता होय त्याचें ॥२॥ तुका ह्मणे चित्त करावें निर्मळ । येऊनि गोपाळ राहे तेथें ॥ 
३॥ 





२७५३. याती हीन [पं. “मति हीन".] मति हीन कर्म हीन माझें । सांडोनियां सर्व लञञा शरण आलों तुज ॥ 
१॥॥ ध्रु. ॥ येई गा तूं मायबापा पंढरीच्या राया । तुजविण सीण जाला क्षीण जाली काया ॥ ७ ॥ दिनानाथ 
[त. दिनानाथा.] दीनबंधु नाम तुज साजे । पतितपावन नाम ऐसी ब्रीदावळी गाजे ॥ २ ॥ विटेवरि नीट उभा 
कटावरी कर | तुका ह्मणे हें चि आह्यां ध्यान निरंतर ॥३॥ 








२७५४. गंगा आली आह्यांवरि । संतपाउलें साजिरीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तेथें करीन [पं. “मी” नाहीं.] मी 
अंघोळी । उडे चरणरजधुळी । येती तीर्थावळी । पर्वकाळ सकळ ॥ ७ ॥ पाप पळालें जळालें । भवदुःख 
दुरावलें ॥२॥ तुका ह्मणे धन्य जालों । [त. पं. संतसागरी न्हालों.] सप्तसागरांत न्हालों ॥३॥ 








२७५५. पोटासाटीं खटपट करिसी अवघा वीळ । राम राम ह्मणतां तुझी [पं. बैसे.] बसली दांतखीळ ॥ 
१॥॥ ध्रु. ॥ हरिचे नाम कदाकाळीं कां रे नये वाचे । ह्मणतां राम राम तुझ्या वाचें काय वेचे ॥ ७ ॥ द्रव्याचिया 
आशा तुजला दाही दिशा न पुरती । कीर्तनासी जातां तुझी जड झाली माती ॥ २ ॥ तुका ह्मणे ऐशा जीवा 
काय करूं आतां । राम रामन ह्यणे त्याचा गाढव मातापिता ॥३॥ 











२७५६. आह्यां सुकाळ [पं. नामाचा.] सुखाचा । जवळी हाट पंढरीचा । [पं. साधाविती.] सादाविती वाचा । 
रामनामे वैष्णव ॥१॥॥ ध्रु. ॥ घ्या रे आपुलाल्या परी । नका ठेवूं कांहीं उरी । ओसरतां भरी । तोंडवरी अंबर ॥ 
 ॥ वाहे बंदर द्वारका । खेप आली पुंडलिका । उभे चि विकिळें एका । सनकादिकां सांपडलें ॥२॥ धन्य 
धन्य हे भूमंडळी । प्रगटली नामावळी । घेतीं जीं दुबळीं । तीं आगळीं सदैव ॥ ३ ॥ माप आपुलेनि हातें । कोणी 
नाहीं निवारितें । पैसे करूनि वित्तें । घ्यावें हिते आपुलिया ॥ ४ ॥ नाहीं वांटितां सरलें । आहे तेसें चि भरलें । 
तुका ह्मणे गेलें । वांयांविण न घेतां ॥५॥ 




















२७५७. चुकलिया ताळा । वाती घालुनि बैसे डोळां ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ तैसें जागें करीं चित्ता । कांहीं 
आपुलिया हिता ॥॥ निक्षेपिळें धन । तेथें गुंतळेसे मन ॥ २ ॥ नाशिवंतासाटीं । तुका ह्मणे करिसी आटी ॥ ३ 
॥ 





२७५८. करूनि जतन । कोणा कामा आळें धन ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसें [पं. जाणत.] जाणतां जाणतां ।कां रे 
होतोसी नेणता ॥  ॥ प्रिया पुत्र बंधु । नाहीं तुज यांशीं संबंधु ॥ २ ॥ तुका ह्मणे एका । हरीविण नाहीं सखा ॥ 
३॥ 


विषयानुक्रम 





२७५९. आह्ली देतों हाका । कां रे जालासी तूं मुका ॥१॥॥ ध्रु. ॥न बोलसी नारायणा । कळलासी 
क्रियाहीना ॥७ ॥ आधीं करूं चौघाचार | मग सांडूं भीडभार ॥ २ ॥ तुका ह्मणे सेवटीं । तुह्मां आह्यां घालूं तुटी 
॥३॥ 





२७६०. नव्हे भिडा हें कारण । जाणे करूं ऐसे जन ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ जों जों धरावा लौकिक । [पं. 
रडवितोसी.] रबडवितोसी आणीक ॥ ७ ॥ चाल जाऊं संतांपुढें । ते हें निवडिती रोकडें ॥२ ॥ तुका ह्मणे तूं 
निर्लज । आह्यां रोकडी गरज ॥३॥ 





२७६१. बहु होता भला । परि ये रांडेनें नासिला ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ बहु शिकला रंग चाळे । खरें खोटें इचे 
वेळे ॥ ७ ॥ नव्हतें आळवितें कोणी । इनें केला जगक्रणी ॥ २ ॥ ज्याचे त्यासी नेदी देऊं । तुका ह्मणे धांवे 
खाऊं ॥३॥ 








२७६२. काय करावें तें आतां । जालें नयसें बोलतां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नाहीं दोघांचिये हातीं । गांठी 
घालावी एकांतीं ॥७ ॥ होय आपुलें काज । तों [पं. वरि.] हे भीड सांडूं लाज ॥ २ ॥ तुका ह्मणे देवा । आधीं 
निवडूं हागोवा ॥३॥ 





२७६३. केली सलगी तोंडपिटी । आह्मी लडिवाळे धाकुटीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥न बोलावें तेंचि आलें । देवा 
पाहिजे साहिल ॥ ७ ॥ अवघ्यांमध्यें एक वेडें । तेंचि खेळविती कोडें ॥२ ॥ तुका ह्मणे मायबापा | मजवरि 
कोपों नका ॥३॥ 








२७६४. शिकवूनि बोल । केळे कबतुक नवल ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आपणियां रंजविळें । बापें माझिया विठ्ठले 
॥ 9 ॥ हातीं प्रेमाचे भातुकें । आह्यां देऊनियां निकें ॥२॥ तुका करी टाहो । पाहे रखुमाईचा नाहो ॥३॥ 











२७६५. तेथें सुखाची वसति । माती वैष्णव नाचती । दिंड्या [दे. “दिंड्या* नाहीं. त. दिंडी.] पताका झळकती 
। मर्जती हरिनामें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ दोषा जाली घेघेमारी । पळती [पं. पळती दिश्ा भरल्या चारी.] भरले दिशा चारी । न 
येती माघारीं । नाहीं उरी परताया ॥ ७ ॥ विसरोनि देवपणा । उभा पंढरीचा राणा । विटोनि [पं. विठला.] निर्गुणा 
। रूप धरिले गोजिरें [दे. “सगुण* असा पाठ घातला आहे.] ॥ २ ॥ पोट सेवितां न घाये । भूक भूकेली च राहे । तुका 
ह्मणे पाहे । कोण [दे. आस या मुक्‍्तीची.] आस मुक्तीची ॥३॥ 





२७६६. शूद्रवंशी जन्मलो । ह्मणोनि दंभे मोकलिलों ॥१॥॥ ध्रु. ॥ अरे तूं [पं. "चि"नाही.] चि माझा आतां 
। मायबाप पंढरीनाथा ॥ ७ ॥ घोकाया अक्षर । मज [त. मति.] नाहीं अधिकार ॥ २ ॥ सर्वभावे दीन । तुका ह्मणे 
यातिहीन ॥३॥ 


२७६७. वेडें वांकडें [पं. वेडे वांकुडें गायीन परी तुझा ह्मणवीन. त. परि तुझाचि ह्मणवीन.] गाईन | परि मी तुझा चि 
ह्मणवीन ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥मज तारीं दिनानाथा । [पं. ब्रीद.] व्रीदें साच करीं आतां ॥ ७ ॥ केल्या अपराधांच्या राजी 
। ह्मणऊनि आलों तुजपाशीं ॥२ ॥ तुका ह्मणे मज तारीं । [पं. सोडी.] सांडीं ब्रीद नाहींतरीं ॥३॥ 


२७६८. हरिभक्त माझे जिवलग सोड्रे । हृदयीं [दे. पाउले धरिन त्यांचे.] पाउलें धरीन त्यांचीं ॥१ ॥॥ ध्रु. 
॥ अंतकाळीं येती [त. माझे येती.] माझ्या सोडवणे | मस्तक बैसणें देइन त्यांसी ॥ ७ ॥ आणिक सोइरे सजन वो 





विषयानुक्रम 


कोणी । वैष्णवांवांचोनि नाहीं मज ॥ २ ॥ देइन आळिंगण धरीन चरण । संवसारसीण नासे तेणें ॥३॥ कंठीं 
तुळशीमाळा नामाचे धारक । ते माझे तारक भवनदीचे ॥ ४ ॥ तयांचे चरणीं घाळीन मी मिठी । चाड हे [पं. त्या. 
दे. चाड वैकुंठीं.] वैकुंठीं नाहीं मज ॥५ ॥ अळसें दंभें भावें हरिचें नाम गाती । ते माझे सांगाती परलोकींचे ॥६॥ 
कायावाचामर्ने देइन क्षेम त्यासी । चाड जीवित्वासी [पं. जीवित्वाची.] नाहीं मज ॥ ७ ॥ हरिचें नाम मज ह्मणविती 
कोणी । तया सुखा धणी [पं. पार नाहीं.] धणी वरी ॥ ८ ॥ तुका ह्मणे तया [उपकार बोधलो.] उपकारें बांधलों । 
ह्मणऊनि आलों शरण संतां ॥९ ॥ 














२७६९. लटिका तो प्रपंच एक हरि साचा । हरिविण आहाच सर्व इंद्रियें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ लटिकें तें मौन 
[दे. त. मौन्य भ्रमाचें स्वप्न.] भ्रमाचें तें स्वप्न । हरिविण ध्यान नश्वर [पं. नेश्वर्य. त. नेश्वर.] [दे. आहे.] अवघे ॥७ ॥ 
लटिकिया वित्पत्ति [दे. त. विपत्ति.] हरिविण [पं. रीति.] करिती । हरि नाहीं चित्तीं [पं. “तो” नाही.] तो हाव जाणा ॥२ 
॥ तुका ह्मणे हरि हें [पं. धरी.] धरिसी निर्धारीं । तरी तूं झडकरी जासी वैकुंठा ॥३॥ 





२७७०. सर्वस्वा मुकावें तेणें [दे. त. हरीसी.] हरि जिंकावें । अर्थ प्राण जीवें देहत्याग ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मोह 
ममता माया [पं. चाड नाही चिंता.] चाड नाहीं चिंता । विषयकंदुवेथा [पं. विषय कंडवेथा.] जाळूनियां ॥ ७ ॥ लोकलज़ञा 
दंभ आणि अहंकार । करूनि मत्सर देशधडी ॥ २ ॥ झांति क्षमा दया सखिया [पं. विनवनी.] विनउनी । मूळ 
चक्रपाणी धाडी त्यांसी ॥३ ॥ तुका ह्मणे याती अक्षरें अभिमान | सांडोनियां शरण रिघें संतां ॥४॥ 








२७७१. एकांताचें सुख देई मज देवा । आघात या जीवा चुकवूनि ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ ध्यानीं रूप वाचे नाम 
निरंतर । आपुला विसर पडों नेदीं ॥७ ॥ मायबाळा भेटी सुखाची आवडी । तैशी मज गोडी देई देवा ॥२॥ 
कीर्ती ऐकोनियां जालों शरणांगत । दासारचे तूं हित करितोसी ॥ ३ ॥ तुका [पं. तुका ह्मणे दीन मी तो पाप०.] ह्मणे मी 
तों दीन पापराक्ली | घालावें पाठीशी मायबापा ॥४॥ 





२७७२. लठिकें तें ज्ञान लटिकें तें [पं. “ते”"नाही.] ध्यान । जरि हरिकीर्तन प्रिय नाहीं ॥१॥॥ध्रु. ॥ 
लटिकें [पं. लटिका.] चि दंभ घातला [पं. घातलें.] दुकान । चाळविळें जन पोटासाटीं ॥ ७ ॥ लटिकें चि केलें 
वेदपारायण । जरि नाहीं स्फुंदन प्रेम कथे ॥२ ॥ लटिकें तें तप लटिका तो जप । अळस निद्रा झोप 
कथाकाळीं ॥३ ॥ नाम नावडे तो करील बाहेरी । नाहीं त्याची खरी चित्तशुद्धि ॥४॥ तुका ह्मणे ऐसीं गर्जती 
पुराणें । शिष्टांची वचनें मागिला ही ॥५॥ 














२७७३. भूर्ती भगवद्भधाव । [दे. त. मात्रासहित जीव । अद्वैत ठाव.] मात्रासहित जीव । अद्वैत तो ठाव । निरंजन 
एकला ॥॥॥ ध्रु. ॥ ऐसीं गर्जती पुराणें । वेदवाणी सकळ जन । संत गर्जतील तेणें । अनुभवे निर्भर ॥ ७ ॥ 
माझें तुझें हा विकार । निरसतां एकंकार । न लगे कांहीं फार । विचार चि करणें ॥२॥ तुका ह्मणे दुजें । हें तों 
नाहीं सहजे । संकल्पाच्या काजे । आपें आप वाढलें ॥३॥ 

२७७४. नेणें फुंको कान । नाहीं [पं. एकांताचें.] एकांतींचें ज्ञान ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तुह्ली आइका हो संत । 


माझा सादर वृत्तांत ॥ ७ ॥ नाहीं देखिला तो डोळां । देव दाखवूं सकळां ॥ २ ॥ चिंतनाच्या सुखें । तुका ह्मणे 
नेणें दुःखें ॥३॥ 





२७७५. त्याग तरी ऐसा करा । अहंकारा दवडावें ॥१॥॥ ध्रु. ॥मग जेसा तैसा राहें | काय पाहें उरलें 
तें ॥& ॥ अंतरींचें विषम गाढें । येऊं पुढें नेदावें [त.न द्यावे.] ॥ २ ॥ तुका ह्मणे शुद्ध मन । समाधान पाहिजे ॥३॥ 


विषयानुक्रम 


२७७६. मातेचिये चित्तीं । अवघा बाळकाची व्याप्ति ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ देह विसरे आपुला । जवळीं घेतां 
सीण गेला ॥ ७ ॥ दावी प्रेमभातें । आणि अंगावरि चढतें ॥२॥ तुका संतापुढें । पायीं झोंबे लाडे कोडें ॥३॥ 








२७७७. कोणा पुण्या फळ आलें । आजि देखिलीं पाउळें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसें नेणें [पं. नेणो.] नारायणा । 
संतीं सांभाळिलें [त. सांभाळिलो.] दीना ॥ ७ ॥ कोण ळाभकाळ | दीन [दे. आजि.] आजिचा मंगळ ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
जाला | [पं. एवढा लाभ हा विठ्ठला |] लाभ सहज विठ्ठला ॥२३॥ 


२७७८. मान इच्छी तो अपमान पावे । अमगंळ सवे अभाग्याची ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ एकाचिये अंगीं 
दुजियाचा [पं. दुजियाची.] वास । आशा पुढें नाश सिद्ध करी ॥ ७ ॥ आधीं फळासी कोठें पावो शके । वासनेची 
भिकेवरी चाली ॥२॥ तुका ह्मणे राजहंस ढोरा नांव । काय तया घ्यावें अळंकाराचें ॥३॥ 








२७७९. संसारापासूनी कैसें [पं. कई.] सोडविशी । न कळे हृषीकेशी काय जाणें । करितां न सरे अधिक 
वाट पाहीं । तृष्णा देशधडी केलों । भक्तिभजनभाव यांसी नाहीं ठाव | चरणीं तुझ्या अंतरलों । मागें पुढें रीग न 
पुरे चि पाहातां । अवघा अवघीं वेष्टिलों ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां माझी लाज राखें नारायणा । द्दीन दीन लीन [पं. 
“लीन” नाहीं.] याचकाची । करितां न कळे कांहीं असतील गुण दोष । करीं होळी संचिताची [पं. संसाराची.] इं द्रिये 
द्वारें मन धावें सैरें । [पं. सेर नांगवेचि करितां कांहीं .] नांगवे करितां चि कांहीं । हात पाय कान मुख लिंगस्थान । नेत्र 
घ्राण द्वारें पाहीं । जया जेसी सोय तया तैसें होय । क्षण एक स्थिर नाहीं । करिती ताडातोडी ऐसी यांची खोडी 
।न चले माझें यास कांहीं ॥२ ॥ शरीरसंबंधु पुत्र पत्नी बंधु धन लोभ मायावंत | जन लोकपाळ मैत्र हे सकळ 
। सोइरीं सजञनें [पं. सजन बहुत.] बहु्ते । नाना कर्म डाय करिती उपाय । बुडावया [पं. घात पात.] घातपातें । तुका 
ह्मणे हरी राखे भलत्या परी । आह्मी तुझीं शरणागर्ते ॥३॥ 




















२७८०. नाम घेतां उठाउठीं । होय संसारासी तुटी ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसा लाभ बांधा गांठी । विठ्ठलपायीं 
पडे मिठी ॥ ७ ॥ नामापुरतें साधन नाहीं । जें तूं करिशी आणिक कांहीं ॥२॥ हाकारोनि सांगे तुका । नाम 
घेतां राहो नका ॥३॥ 





२७८१. प्राण समर्पिला आह्मी । आतां उज्नीर कां स्वामी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ माझे फेडावें उसर्णे । भार न 
मना क्र्णें ॥& ॥ जाला कंठस्फोट | जवळी पातलों निकट ॥२॥ तुका ह्मणे सेवा | कैसी बरी वाटे देवा ॥३ 
॥ 








२७८२. येणें मार्गे आले । त्यांचे निसंतान केलें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसी अवघड वाट । ऐकोन [पं. कोणा 
सांगावा बोभाट ] आलों मी बोभाट ॥ ७ ॥ नागविल्या थाटीं । उरो नेदी च लंगोटी ॥२॥ तुका ह्मणे चोर | तो हा 
उभा कटिकर ॥३॥ 





२७८३. तोंवरि तोंवरि जंबुक करि गर्जना । जंव त्या पंचानना देखिलें नाहीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तोंवरि 
तोंवरि सिंधु करि गर्जना । जंव त्या अगस्तिब्राह्मणा देखिलें नाहीं ॥ & ॥ तोंवरि तोंवरि वैराग्याच्या गोष्टी । 
जंव सुंदर वनिता दृष्टी पडिली नाहीं ॥२ ॥ तोंवरि तोंवरि श्ूरत्वाच्या गोष्टी । जंव परमाईचा पुत्र दृष्टी देखिला 
नाहीं ॥३॥ तोंवरि तोंवरि माळामुद्रांचीं भूषर्णे । जंव तुक्‍याचें दर्शन जालें नाहीं ॥४॥ 





विषयानुक्रम 


२७८४. तोंवरि तोंवरि शोभतील गारा । जंव नाहीं हिरा प्रकाशला ॥ १ ॥ तोंवरि तोंवरि शोभती [दे. 
शोभतील.] दीपिका । नुगवता एका भास्करासी ॥ २ ॥ तोंवरि तोंवरि सांगती संताचिया गोष्टी । जंव नाहीं भेटी 
तुक्‍यासवें ॥३॥ 








२७८५. धरोनि दोन्ही रूंपे पाळणें संहार । करी कोप रुद्र दयाळ विष्णु ॥१॥॥ ध्रु. ॥जटाजूट एका 
मुगुट माथां शिरीं । कमळापति गौरीहर एक ॥ & ॥ भस्मउद्धळण लक्ष्मीचा भोग | शंकर श्रीरंग उभयरूपीं ॥२ 
॥ वैजयंती माळा वासुगीचा हार । ळेणें अळंकार हरिहरा ॥ ३ ॥ कपाळ झोळी एका स्मज्ञानींचा वास । एक 
जगन्निवास विश्वंभर ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे मज उभयरूपीं एक । सारोनि संकल्प हरण आलों ॥५॥ 








२७८६. उचिताचा भाग होतों राखोनियां । दिसती ते वांयां कष्ट गेळे ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ वचनाची कांहीं 
राहे चि ना रुचि | [पं. खेळा ऐसे.] खळाऐसें वाची कुची जालें ॥ ७ ॥ विश्वासाने माझे बुडविले घर । करविला 
धीर येथवरी ॥२ ॥ तुका ह्मणे शेकीं थार नाहीं बुड । केसें तुह्लीं कोड पुरविले ॥३॥ 











२७८७. लांब लांब जटा काय वाढवूनि । पावडें घेऊनि क्रोधे [पं. झाले.] चाळे ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ खायाचा 
वोळसा शिव्या दे जनाला । ऐझा तापश्ञाला बोध कैंचा ॥ ७ ॥ सेवी भांग अफू तमाखू उदंड । परि तो अखंड 
भ्रांतीमाजी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे ऐसा सर्वस्वें बुडाला | त्यासी अंतरला पांडुरंग ॥३॥ 








२७८८. अवघीं च तीर्थे घडलीं एकवेळा । चेद्रभागा डोळां देखिलिया ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अवघीं च पापें 
गेलीं दिगांतरीं । वैकुंठ [त. भूवेकुंठ.] पंढरी देखिलिया ॥ & ॥ अवघिया संतां एकवेळा भेटी । पुंडलीक दृष्टी 
देखिलिया ॥२ ॥ तुका ह्मणे जन्मा आल्याचें सार्थक । विठ्ठल चि एक देखिलिया ॥३॥ 











२७८९. सदा सर्वकाळ अंतरीं कुटिल । तेणें गळां माळ घाळूं नये ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ ज्यासी नाहीं [दे. पं. 
“धर्म” नाहीं.] धर्म दया क्षमा शांति । तेणें अंगीं [पं. अंगासी.] विभूती लांवू नये ॥ ७ ॥ जयासी न कळे भक्तीचे 
महिमान । तेणें ब्रह्मज्ञान बोलों नये ॥ २ ॥ ज्याचें मन नाहीं लागळें हातासी । तेणें प्रपंचासी टाकू नये ॥३॥ 
तुका ह्मणे ज्यासी नाहीं हरिभक्ति | तेणें भगवे हातीं धरूं नये ॥४॥ 











२७९०. आह्मी असां निश्चितीनें । एक्या गुणें तुमचिया ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ दुराचारी तरले नामें । घेतां प्रेमे 
दे. प्रे.] ह्यणोनि ॥ ७ ॥ नाहीं [पं. आह्यां.] तुह्या धांव घेतां । कृपावंता आळस ॥ २ ॥ तुका ह्मणे विसरू [दे. कांहीं.] 
कांई | तुज वो आई विठ्ठले ॥३॥ 








२७९१. अनुभवें वेद वाणी । अंतर ध्यानीं आपुलें ॥१॥॥ ध्रु. ॥केंची चिका दुधचवी । जरी दावी पांढरें 
॥४॥ जातीऐसा दावी रंग | बहु जग या नावें ॥२॥ तुका ह्मणे खद्योत तें । ढुंगाभोंवतें आपुलिया ॥३॥ 








२७९२. परपीडक तो आह्यां दावेदार । विश्वीं विश्वंभर ह्मणऊनि ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ दंडूं त्यागूं बळें 
नावलोकूं डोळा । राखूं तो चांडाळा ऐसा दुरि ॥ & ॥ अनाचार कांहीं न साहे अवगुणें । बहु होय मन 
कासावीस ॥ २ ॥ तुका ह्मणे माझी एकविध सेवा । विमुख ते देवा वाळी चित्तें ॥३॥ 





विषयानुक्रम 


२७९३. कांहीं न मागे कोणांसी । तो चि आवडे देवासी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ देव तयासी ह्मणावें । त्याचे 
चरणीं लीन व्हावें ॥७ ॥ भूतदया ज्याचे मनीं । त्याचें घरीं चक्रपाणी ॥ २ ॥ नाहीं नाहीं त्यासमान | तुका ह्मणे 
मी जमान ॥३॥ 





२७९४. नाम उच्चारितां कंठीं । पुढे उभा जगजेठी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसें धरोनियां ध्यान । मनें करावें 
चिंतन ॥ ७ ॥ [त. पं. ब्रह्मादिकां ध्याना.] ब्रह्मादिकांच्या ध्याना नये । तो हा कीर्तनाचे सोये ॥ २ ॥ तुका ह्मणे सार 
घ्यावें । मनें हरिरूप पाहावें ॥३॥ 





२७९५. आडलिया जना होसी सहाकारी । अंधळियाकरीं काठी तूं चि ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. आडले.] 
आडिले गांजिले पीडिले संसारीं । त्यांचा तूं कैवारी नारायणा ॥ ७ ॥ प्रल्हाद महासंकटीं रक्षिला । तुह्मी 
अपंगिला नानापरी ॥ २ ॥ आपुलें चि अंग तुह्मी वोडविलळें । त्याचें निवारलें महा दुःख ॥३ ॥ तुका ह्मणे तुझे 
कृपे पार नाहीं । माझे विठाबाई जननीये ॥४॥ 











२७९६. तपासी तें मन करूं पाहे घात । धरोनि सांगात इंद्रियांचा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु ॥ ह्मणोनि कीर्तन 
आवडलें मज । सांडोनियां लाज हें चि करीं ॥ ७ ॥ पाहांता [पं. आगमनिगमाचा.] आगमनिगमाचे ठाव | तेथें नाहीं 
भाव एकविध ॥ २ ॥ तुका ह्मणे येथें नाहीं वो विकार । नाम एक सार विठोबाचें ॥३ ॥ 








२७९७. गुरुशिष्यपण । हें तों अधमलक्षण ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ भूतीं नारायण खरा । आप तेसा चि दुसरा ॥ 
£ ॥ न कळतां दोरी साप । राहूं नेंदावा तो [पं. कंप.] कांप ॥ २ ॥ तुका ह्मणे गुणदोषी । ऐसें न पडावें सोसीं ॥३ 
॥ 


२७९८. अंगीकार ज्याचा केला नारायणे । निंद्य तें हि तेणें [पं. जन.] वंद्य केळें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अजामेळ 
मिल्ली [दे. त. पं. भिल्ली.] तारिळी कुंटणी । प्रत्यक्ष पुराणीं वंद्य केली ॥ ७ ॥ ब्रह्महत्याराश्री पातकें अपार । 
वाल्मीक किंकर वंद्य केला ॥२ ॥ तुका ह्मणे येथे भजन प्रमाण । काय थोरपण जाळावे तें ॥३॥ 


२७९९. धनवंता घरीं । करी धन चि चाकरी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ होय बैसल्या व्यापार । न लगे सांडावे चि 
घर ॥ ४ ॥ रानीं वनीं द्वीपी [दे. त. टीपी.] । असतीं तीं होतीं सोपीं ॥२॥ तुका ह्मणे मोल । देतां कांहीं नव्हे खोल 
॥३॥ 





२८००. हा गे माझा अनुभव । भक्तिभाव भाग्याचा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ केला त्रच्णी नारायण । नव्हे क्षण 
वेगळा ॥ ७ ॥ घालोनियां भार माथां । अवघी चिंता वारली ॥ २ ॥ तुका ह्मणे [दे. त. वचन साटी.] वचनासाठीं । 
नाम कंठीं धरोनि ॥३॥ 





२८०१. देव आहे सुकाळ देशीं । अभाग्यासी दुर्मिक्षा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नेणती हा करूं साटां । भरले 
फांटा आडरानें ॥७॥ वसवूनि असे घर । माग दूर घातला ॥२ ॥ तुका ह्मणे मन मुरे | मग जें उरेतें चि तूं ॥ 
३॥ 


विषयानुक्रम 


२८०२. खुंटोनियां [पं. सुटोनिया.] दोरी आपणियांपाज्लीं । वावडी आकाशीं मोकलिळी ॥१॥॥ध्रु.॥ 
आपुलिया आहे माळासी जतन । गाहाणाचे क्रण बुडों नेणें ॥ ७ ॥ बीज नेलें तेथें येईल अंकुर । जतन तें सार 
करा याची ॥२ ॥ तुका ह्मणे माझी निश्चितीची सेवा । वेगळें नाहीं देवा उरो दिलें ॥३॥ 





२८०३. शाहाणपणें वेद मुका । गोपिका त्या ताकटी ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कैसें [पं. कैसा.] येथें कैसें तेथें । 
शहाणे ते जाणती ॥ ७ ॥ [पं. यज्ञा मुखी.] यज्ञमुखें खोडी काढी | कोण गोडी बोरांची ॥ २ ॥ तुका ह्मणे भावाविण 
। अवघा सीण केला होय [पं.तो.]॥३॥ 


२८०४. मजुराचें पोट भरे । दाता उरे संचळा ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥या रे या रे हातोहातीं । काम माती 
सारावी ॥ ७ ॥ रोजकीर्दी [त. रोज किर्ती.] होतां झाडा । रोकडा चि पर्वत ॥ २ ॥ तुका ह्मणे खोल पाया । वेचों 
काया क्लेशेसीं [पं. क्लेज्ेची.] ॥ ३ ॥ 


२८०५. स्मशानी आह्यां न्याहाळीचें सुख । या नांवें कौतुक तुमची कृपा ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ नाहीं तरीं वांयां 
[पं. अवघेचि निर्फळ.] अवघे निर्फळ । शब्द तो पोकळ बडबड ॥ & ॥ झाडें झुडें जीव सोइरे पाषाण | होती तंई 
दान तुह्मी केलें ॥२॥ तुका ह्मणे आतां पाहे अनुभव । घेऊनि हातीं जीव पांडुरंगा ॥३॥ 








२८०६. आमची जोडी ते देवाचे चरण | करावें चिंतन विठोबार्चे ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ लागेल तरीं कोणी [पं. 
घ्यारे.] घ्यावें धणीवरी । आमुपचि परी आवडीच्या उभारिला कर प्रसिद्ध या [पं. जगे.] जग । करूं केला त्याग 
मागें पुढें ॥२॥ तुका ह्मणे होय दरिद्र विच्छिन्न । ऐसें देऊं दान एकवेळे ॥३॥ 





२८०७. दघिमाझी लोणी जाणती सकळ । तें [पं. तो.] काढी निराळें जाणे मथन ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ अग्नि 
काष्ठामाजी ऐसें जाणे जन । मथिलियाविण कैसा जाळी ॥ & ॥ तुका ह्मणे मुख मळीण दर्पणीं । 
उजळिल्यावांचूनि कैसें भासे ॥२॥ 





२८०८. नको नको मना गुंतूं मायाजाळीं । काळ आला जवळी ग्रासावया ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ काळाची हे 
उडी पडेल बां जेव्हां । सोडविना तेव्हां मायबाप ॥ ७ ॥ सोडवीना राजा देशींचा चौधरी । आणीक सोड्रीं 
भलीं भलीं ॥२॥ तुका ह्मणे [पं. तुज.] तुळा सोडवीना कोणी । एका चक्रपाणी वांचूनियां ॥३ ॥ 








२८०९. पुढें जेणें लाभ घडे । तें चि वेडे नाशिती ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ येवढी कोठें नागवण । अंधारून [दे. त. 
अंधारुण.] विष घ्यावें ॥ ७ ॥ होणारासी मिळे बुद्धि । नेदी शुद्धी धरूं तें ॥२॥ तुका ह्मणे जना सोंग । दावी रंग 
आणीक ॥ ३ ॥ 


२८१०. ऐका गा ए अवघे जन । शुद्ध मन तें हित ॥१॥॥ ध्रु. ॥अवघा काळ नव्हे जरी । समयावरी 
जाणावें ॥ ७ ॥ नाहीं कोणी सवें येता । संचिता या वेगळा [पं. वेगळे.] ॥ २ ॥ बरवा अवकाश आहे | करा साहे 
इंद्रियें ॥३॥ कर्मभूमीऐसा ठाव । वेवसाव जाणावा ॥४ ॥ तुका ह्मणे उत्तम जोडी । जाती घडी नरदेह ॥५॥ 








२८११. संतसेवेसि अंग चोरी । दृष्टी न पडो तयावरी ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसियासी व्याली रांड । जळो 
जळो तिचें तोंड ॥ & ॥ संतचरणीं ठेवितां भाव । आपेंआप भेटे [त. भेटेल.] देव ॥ २ ॥ तुका ह्मणे संतसेवा | 
माझ्या पूर्वजांचा ठेवा ॥३॥ 


विषयानुक्रम 


२८१२. गेळे पळाले दिवस रोज । काय ह्मणतोसि माझें माझें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ सळे धरोनि बैसला काळ 
। फाकों नेदी घटिका पळ ॥& ॥ कां रे अद्यापि न कळे | केश फिरळे कान डोळे ॥२ ॥ हित कळोनि असतां 
हातीं । तोंडीं पाडोनि घेसी माती ॥३ ॥ तुज ठाउकें मी जाणार । पाया शोधोनि बांधिसी घर ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे 
वेगें | पंढरिराया हारण रिघें ॥५॥ 








२८१३. आतां माझ्या मायबापा । तूं या पापा प्रायश्चित्त ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥फजित हे केळे खळ । तो विटाळ 
निवारीं ॥ ॥ प्रेम आतां पाजीं रस । करीं वास अंतरीं ॥२॥ तुका ह्मणे पांडुरंगा | जिवलगा माझिया ॥३॥ 


२८१४. कां रे न पवसी धांवण्या | अंगराख्या नारायणा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अंगीं असोनियां बळ । होसी 
खट्याळ नाट्याळ ॥ ७ ॥ आह्यां नरकासी जातां । काय येइल तुझ्या हातां ॥ २ ॥ तुका ह्मणे कान्हा । 
क्रियानष्टा नारायणा ॥३॥ 


२८१५. माझे पाय तुझी डोई । ऐसें करिं गा भाक देई ॥१॥॥ ध्रु. ॥ पाहतां तंव उफराटें । घडे [दे. पं. 
तई.] तरी भाग्य मोठे ॥& ॥ बहु साधन मोलाचे । यासी जोडा दुजें कैचे ॥२ ॥ नका अनमानूं विठ्ठला । तुका 
ह्मणे धडा [त. घाला.] जाळा ॥३ ॥ 





२८१६. पवित्र तें अन्न । हरिचिंतनीं भोजन ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ येर वेठ्या पोट भरी । चाम मसकाचे परी ॥ 
 ॥ जेऊनि [पं. जेऊनियां तोचि घाला.] तो धाला । हरिचितनीं केला काला ॥२॥ तुका ह्मणे चवी आलें । जें कां 
मिश्रित विठ्ठळें ॥३॥ 








२८१७. चरणाचा महिमा । हा तो तुझ्या पुरूषोत्तमा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अंध पारखी माणिकें । बोलविशी 
स्पष्ट मुके ॥७ ॥ काय नाहीं सत्ता | हातीं तुझ्या पंढरीनाथा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे मूढा । मज चेष्टविळें जडा ॥३॥ 











२८१८. बळिवंत कर्म । करी आपुला तो धर्म ॥१॥॥ ध्रु. ॥ पुढे घालुनियां सत्ता । न्यावे पतना पतिता 
॥॥ आचरणे खोटीं । केलीं सलताती पोटीं ॥२॥ तुका ह्मणे देवा । नाहीं भजन केली सेवा ॥३॥ 








२८१९. कैं वाहावें जीवन । कैं पलंगीं शयन ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ जैसी जैसी वेळ पडे । तैसें तैसें होणें घडे ॥ 
 ॥ कै भौज्य नानापरी । के कोरड्या भाकरी ॥२ ॥ कैं बसावें वहनीं । कै पायीं अन्हवाणी ॥३ ॥ कें उत्तम 
प्रावणें ॥ कै वसनें तीं जीर्ण ॥४ ॥ कें सकळ संपत्ती । कै भोगणें विपत्ती ॥५ ॥ कै सजञनाशीं संग । कै दुर्जनाशीं 
योग ॥६॥ तुका ह्मणे जाण | सुख दुःख तें समान ॥७॥ 








२८२०. उंच [दे. त. उंचनिच नेणे कांहीं भगवंत ।. -तिष्ठे भाव भक्‍त०.] निंच कांहीं नेणे हा भगवंत | तिष्ठे भाव भक्‍त 
देखोनियां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ दासीपुत्र कण्या विदुराच्या भक्षी । देत्या घरीं रक्षी प्रल्हादासी ॥ & ॥ [पं. प्रऱ्हादासी.] 
चर्म रंगूं लागे रोहिदासा [पं. संगे.] संगीं । कबिराचे [पं. मागे शेले विणी.] मागीं विणी शेळे ॥ २ ॥ सजनकसाया [त. 
सज्ञन कसाया.पं. सजन्या कसबासी.] विकूं लागे मास । [पं. माळ्या.] मळा सांवत्यास खुरपूं लागे ॥३ ॥ नरहरिसोनारा 
घडों फुकू लागे | चोख्यामेळ्या संगें ढोरे ओढी ॥ ४ ॥ [पं. “नामयाची०” आणि “नामा सर्वे०” या कडव्यांच्या जागा परस्परां्ञी 
बदलल्या आहेत.] नामयाची जनी सवें वेची शेणी । धर्मा घरीं पाणी वाहे झाडी ॥ ५ ॥ नाम्यासवें जेवी नव्हे 
संकोचित । ज्ञानियाची भिंत अंगीं ओढी ॥ ६ ॥ अर्जुनाचीं [पं. अर्जुनाचे रथीं होय हा सारथी .] घोडीं हाकी हा सारथी । 
भक्षी पोहे [दे. प्रीती सुदाम्याची.] प्रीती सुदाम्याचे ॥ ७ ॥ गौळियांचे घरी [पं. अंगें गाई वोळी.] गाई अंगें वळी । द्वारपाळ 





विषयानुक्रम 


[पं. बळिचा द्वारी.] बळीद्वारीं जाळा ॥ ८ ॥ यंकोबाचें [पं. यकोबाचें. त. येंकोबाचें.] त्रण फेडी हृषीकेशी । आंवक्रद्ष्षीचे 
सोडी गर्भवास ॥ ९ ॥ मिराबाई साटीं घेतो विषप्याला । दामाजीचा जाला पाडेवार ॥ १० ॥ घडी माती वाहे 
गोर्‍या कुंभाराची । हुंडी [पं. हुंडी त्या महंत्याची-.] महत्याची अंगें भरी ॥ ११ ॥ पुंडळिकासाटीं अझूनि तिष्ठत । तुका 
ह्मणे मात धन्य [दे.याची.] त्याची ॥ १२ ॥ 





२८२१. भेटीलागीं जीवा लागलीसे आस । पाहे रात्रीं दिवस वाट तुझी ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ पूर्णिमेचा चंद्रमा 
[दे. चंद्र चकोराचें जीवन ।] चकोरा जीवन । तैसें माझे मन वाट पाहे ॥ ७ ॥ दिवाळीच्या मुळा लेकीं आसावली । 
पाहतसे वाटुली पंढरीची ॥ २ ॥ भुकेलिया बाळ अति शोक करी । वाट पाहे परि माउलीची ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे 
मज लागलीसे भूक । धांवूनि श्रीमुख दावीं देवा ॥४॥ 





२८२२. आले संत पाय ठेविती मस्तकीं । [दे. त. येही.] इहीं उभयळोकीं सरता केलों ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
वंदीन पाउलें लोलेन चरणीं । आजि इच्छाधणी फिटईल ॥ ७ ॥ अवघीं पूर्व पुर्णयें जालीं सानुकूळ । अवघें चि 
मंगळ संतभेटी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे कृतकृत्य जालों देवा । नेणें परि सेवा डोळां देखें ॥३॥ 





२८२३. करीं धंदा परि [पं. आठवती.] आवडती पाय । प्रीती सांगों काय नेणां [पं. नेणो.] देवा ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
रूप डोळां देखें सदा सर्वकाळ । संपादितों आळ प्रपंचाचा ॥ ७ ॥ नेमून ठेविली [पं. काया हे कारणीं ।आमुची हे वाणी.] 
कारया कारणीं । आमुचिये वाणी गुण वदे ॥ २ ॥ मनासीं उत्कंठा दर्शनाचा हेवा । नाहीं लोभ जीवा धन धान्य 

॥३॥ उसंतितों पंथ वेठीचिया परी । जीवनसूत्र दोरीपाशीं ओढ ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे ऐंसे [त. ऐके.] करितों निर्वाण 
। जीव तुह्मां भिन्न नाहीं माझा ॥५॥ 





२८२४. कां रे माझीं पोरें [पं. ह्मणविसी.] ह्मणसील ठढोरें । मायबाप खरें [त. कांही एक.] काय एक ॥१॥॥ 
ध्रु. ॥कां रे गेलें ह्णोनि करिसी तळमळ । मिथ्याचि कोल्हाळ मेलियाचा ॥ ७ ॥ कां रे माझें माझे ह्मणसील 
गोत । नो संडविती [पं. न सोडविती.] दूत यमा हातीं ॥२॥ कां रे मी वळिया ह्मणविसी ऐसा । सरणापाज्ीं केसा 
[त. उचलसी.] उचळलविसी ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे न धरीं भरवसा कांहीं । वेगीं शरण जांई पांडुरंगा ॥४॥ 





२८२५. अगा करुणाकरा करितसें धांवा | या मज सोडवा लवकरि ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐकोनियां माझीं 
करुणेचीं वचर्ने । व्हावें नारायणे उतावीळ ॥& ॥ मागें पुढें अवघा दिसे रिता ठाव । ठेवूनि पायीं भाव वाट पाहें 
॥२॥ उश्ञीर तो आतां न पाहिजे केला । अहो जी विठ्ठला मायबापा ॥ ३ ॥ [पं. उरलें तें मज हें चि एक आतां.] उरलें तें 
एक हें चि मज आतां । अवघें विचारितां शून्य जालें ॥४॥ तुका ह्मणे आतां करीं कृपादान । पाउले समान 
दावीं डोळां ॥५॥ 











२८२६. नमनीं ते ज्ञानी न मनीं ते पंडित । ऐसे परीचे एकएका भावें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ धातू पोसोनियां 
आणिकां उपदेश । अंतरीं तो लेश प्रेम नाहीं ॥७ ॥न मनीं ते योगी न मनीं ते हरिदास । दर्शनें बहुवस बहुतां 
[पं. परी.] परीचीं ॥२ ॥ तुका ह्मणे तयां नमन बाह्यात्कारी । आवडती परी चित्तशुद्धीचे ॥३॥ 











२८२७. कासिया पाषाण पूजिती पितळ । अष्ट धातु खळ [पं. भाव हीण.] भावें विण ॥१॥॥ध्रु. ॥भावचि 
कारण भाव चि कारण । मोक्षाचें [त. कारण.] साधन वोलियेलें ॥ &. ॥ काय [पं. काय करितील जपमाळ कंठ०.] करिल 
जपमाळा कंठमाळा | करिशी वेळोवेळां विषयजप ॥२ ॥ काय करिज्लील पंडित हे वाणी | अक्षराभिमानी थोर 





विषयानुक्रम 





होय ॥३ ॥ काय करिज्ञील कुठल गायन । अंतरीं मळीण कुबुद्धि ते ॥४॥ तुका ह्मणे भाव नाहीं करी सेवा | 
तेणें काय देवा योग्य होशी ॥५॥ 





२८२८. अंतरींचे गोड । राहे आवडीचे कोड ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ संघष्टणें येती अंगा । गुणदोष [दे. त. मनभंगा.] 
मनोमंगा ॥ ७ ॥ उचिताच्या कळा । नाहीं [दे. त. कळती.] कळत सकळा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे अभावना । भावीं मूळ 
तेंपतना ॥३॥ 





२८२९. शिळा जया देव | तैसा फळे त्याचा भाव ॥१॥॥ ध्रु. ॥होय जतन तें गोड । अंतरा येती नाड 
॥४९ ॥ देव जोडे भावें । इच्छेचे तें प्रेम घ्यावें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे मोड दावी । तेशी फळे आलीं व्हावीं ॥३॥ 


२८३०. कासया जी ऐसा माझे माथां ठेवा । भार तुह्यी देवा संतजन ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ विचित्र विंदानी 
नानाकळा खेळे [दे. त. खेळ.] । नाचवी पुतळे नारायण ॥ ७ ॥ काय वानरांची अंगींची ते हाक्‍ति । उदका तरती 
वरी शिळा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे करी निमित्य चि आड । चेष्टवूनि जड दावी पुढें ॥३॥ 











२८३१. पायां पडावें हें माझें भांडवल । सरती हे वोल कोठें पायीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तरि हे सलगी 
कवतुक केलें । लडिवाळ धाकुलें असें बाळ ॥& ॥ काय उणें तुह्मां संताचिये घरीं । विदित या परी सकळ ही 
॥२॥ तुका ह्मणे [पं. माझी.] माझे उचित हे सेवा । नये करूं ठेवाठेवी कांहीं ॥३॥ 








२८३२. वदवावी वाणी माझी कृपावंता | [“वाक्पुष्प” याबद्दल.] वागपुष्प संतां समर्षपीज्ञी ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
सर्वसंकटाचा तुह्यां परिहार । घालावा म्यां भार पांडुरंगा ॥ & ॥ एकसरे चिंता [पं. चित्त.] ठेवूनियां पायीं । 
जालों उतराई होतों तेणें ॥२॥ तुका ह्मणे येथें जाळे अवसान । काया वाचा मन वेचूनियां ॥३॥ 





२८३३. नमावे पाय हें माझें उचित । आशीर्वादे हित तुमचिया ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कृपेचा वोरस न समाये 
पोटीं । ह्मणोनि उफराटीं वचनें हीं ॥७ ॥ तुमची उष्टावळी हें [पं. ते.] माझे भोजन । झाडावें अंगण केरपुंजे ॥ २ 
॥ परि ऐसें पुण्य नाहीं माझें गांठीं । जेणें पडे मिठी पायांसर्वे ॥३ ॥ तुका ह्मणे राहे आठवण चित्तीं । ऐज्ञी कृपा 
संतीं केली तुह्मी ॥४॥ 











२८३४. काय नाहीं माता गौरवीत बाळा । काय नाहीं लळा पाळीत ते ॥१॥॥ ध्रु. ॥काय नाहीं त्याची 
करीत ते सेवा । काय नाहीं जीवा गोमटें तें ॥ ७ ॥ [पं. अमंगळपण.] अमंगळपणें कांटाळा न धरी । उचलोनि करीं 
कंठीं लावी ॥२॥ लळेववी आपुले [त. हातें.] अंगें अळंकार । संतोषाये [पं. संताषे हे.] फार देखोनियां ॥३॥ तुका 
ह्मणे स्तुति योग्य नाहीं परी । तुह्यां लाज थोरी अंकिताची ॥४॥ 








२८३५. माझिया मीपणावर पडो पाषाण । जळो हें भूषण नाम माझे । पापा नाहीं पार दुःखाचे डोंगर | 
जालों ये भूमीसी ओझे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. कासया.] काय विटंबना सांगो किती । पाषाण फुटती ऐसें दुःख । नर 
नारी सकळ उत्तम चांडाळ । न [पं. «पाहाती डोळां माझे.] पाहाती माझें मुख ॥७ ॥ काया वाचा मने अघटित करणें 
। चर्मचक्षु हात पाय । निंदा द्वेष घात विश्वासीं व्यभिचार । आणीक सांगों किती काय ॥ २ ॥ लक्ष्मीमदें [पं. 
"मातले घडले बहु दोष ।.] मातें घडले महा दोष । पत्नी दोनी भेदाभेद [दे. त. भेदभेद.] । पितृवचन घडली अवज्ञा 
अविचार | कुटिल कुचर वादी निंद्य ॥३॥ आणीक किती सांगो ते अवगुण । न वळे जिव्हा कांपे मन । भूतदया 











विषयानुक्रम 


उपकार नाहीं शब्दा धीर । विषयीं ल॑पट [पं. शब्द हीन.] हीन ॥ ४ ॥ संत [पं. महानुभव.] महानुभाव ऐका हें उत्तरें । 
अवगुण अविचारें वृद्धि पापा | तुका ह्मणे सरतें करा पांडुरंगी । हरण आळों मायबापा ॥५॥ 


कृष्णजन्म अभंग ॥ ५ ॥ 





२८३६. फिराविलीं दोनी । कन्या आणि चक्रपाणी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जाला आनंदें आनंद । अवतरले 
गोविंद ॥& ॥ तुटलीं बंधने । [पं. वसुदेवदेवकी.] वसुदेवदेवकीचीं दर्शने ॥ २ ॥ गोकुळासी आलें । ब्रह्म अव्यक्त 
चांगलें ॥३ ॥ नंद दसवंती । धन्य देखिले श्रीपती ॥ ४ ॥ निश्ीं जन्मकाळ । आले अष्टमी गोपाळ ॥५॥ 
आनंदली मही | भार गेला सकळ ही ॥ ७ ॥ तुका ह्मणे कंसा । आट भोविला वळसा ॥७॥ 





२८३७. सोडियेल्या गांठी । दरुपणें कृष्णभेटी ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ करिती नारी अक्षवाणें । जीवभाव देती 
दानें ॥७ ॥ उपजल्या काळें । रूपें मोहीलीं सकळें ॥२॥ तुका तेथें वारी । एकी आडोनि दुसरी ॥३॥ 





२८३८. मुख डोळां पाहे । तेशी च ते उभी राहे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ केल्याविण नव्हे हातीं । धरोनि आरती 
परती ॥॥न धरिती मनीं । कांहीं संकोच दाटणी ॥२ ॥ तुका ह्मणें देवें | ओस केल्या देहभावें ॥३॥ 





२८३९. गोकुळीच्या सुखा । अंतपार नाहीं लेखा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ बाळकृष्ण नंदा घरीं । आनंदल्या 
नरनारी ॥ & ॥ गुढिया तोरणें । करिती कथा गाती गाणें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे छंदें । येणें वेधिलीं [पं. वेधिलें.] 
गोविंदें ॥३॥ 





२८४०. विटंबिळें भट | दिला [पं. दिले.] पाठीवरी पाट ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ खोटें जाणोनि अंतर | न साहे चि 
विश्वंभर ॥& ॥ तें चि करी दान । जेसें आइके वचन ॥ २ ॥ तुका ह्मणे देवें । पूतना शोपियेली जीवें ॥३॥ 
॥५॥ 





२८४१. प्रेम देवाचें देणें | देहभाव जाय जेणें ॥न धरावी मनें । श्नुद्धी देशकाळाची ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मुक्‍त 
लज़्ञाविरहित । भाग्यवंत हरिभक्त । जाळे वोसंडत । नामकीर्तिपवाडे ॥ % ॥ जोडी जाली अविनाश । 
जन्मोनि जाले हरिचे दास | [त. त्या नव्ह. पं. त्याचा नव्हे.] त्यांस नव्हे गर्भवास । सौरस [दे. परब्रह्मी सौरस.] परब्रह्मीं ॥ 
२॥हे चि वाहाती संकल्प । पुण्यप्रसंगांचे जप । तुका ह्मणे पाप | [पं. नाहीं गांवी.] गांवीं नाहीं हरिजना ॥३॥ 





२८४२. तो चि लटिक्यामाजी भला । ह्मणे देव म्यां देखिला ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐशियाच्या उपदेश । 
भवबंधन कैसें नासे । बुडवी आपणासरिसे । अभिमानें [पं. अभिमान.] आणिकांस ॥ ७ ॥ [त. आणिकां] आणिक 
नाहीं जोडा | देव ह्मणविता या मूढा ॥ २ ॥ आणिकांचे न मनी साचें । तुका ह्मणे या श्रेष्ठांचें ॥३॥ 





२८४३. होईल जाला अंगें देव जो आपण । तयासी हे जन अवघे देव ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ येरांनीं सांगावी 
रेमट काहाणी । चित्ता रंजवणी करावया ॥ & ॥ घाला आणिकांची नेणे तान भूक । सुखें पाहे सुख आपुलिया 
॥२॥ तुका ह्मणे येथें पाहिजे अनुभव | शब्दाचे गौरव कामा नये ॥३॥ 

२८४४. कां न वजावें बैसोनि कथे । ऐसें ऐका हो श्रोते । पांडुरंग तेथें । उभा असे तिष्ठत ॥& ॥ 
ह्मणऊनि करी धीर । लक्ष लावूनि सादर । भवसिंधुपार । असेल ज्या तरणें ॥ ७ ॥ कथे कांहीं अणुमात्र । [पं. 


विषयानुक्रम 








न.] नो बोलावें हा वृत्तांत । देवभक्तां चित्त । समरसीं खंडणा ॥ ३ ॥ कां वैष्णवा पूजावें । ऐका घेईल जो भावें । 
चरणरजा शिवें । वोडविला [पं. वोडविलें.] मस्तक ॥ ३ ॥ ऐसें जाणा हे [पं. रे.] निभ्रांत । देव वैष्णवांचा अंकित । 
अलिप्त अतीत । परमित [पं. यासाटी.] त्यासाठीं ॥ ४ ॥ घालोनि लोळणीं । तुका आला लोटांगणीं । वंदी 
पायवणीं । संतचरणींचें माथां ॥५ ॥ 











२८४५. अनुभवें आलें अंगा । तें या जगा देतसें ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ नव्हती हाततुके बोल । मूळ ओल 
अंतरिंची ॥ & ॥ उतरूनि दिलें कशीं । शुद्धरसीं सरे [पं. सरतों.] तें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे दुसरें नाहीं । ऐसी ग्वाही 
[पं. गुदरली.] गुजरळी ॥३॥ 


२८४६. साधकाची दशा उदास असावी । उपाधि नसावी अंतर्बाही ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ लोलुपता काय 
निद्रेतें जिणावें । भोजन करावें परमित ॥ ७ ॥ एकांतीं लोकांतीं स्त्रियांशीं वचन । प्राण गेल्या जाण बोलों नये ॥ 
२॥ संग सजञनाचा उच्चार नामाचा । घोष कीर्तनाचा अहर्निशी ॥३ ॥ तुका ह्मणे ऐशा [दे. ऐसा.] साधनीं जो राहे 
।तोचि ज्ञान लाहे गुरुकृपा ॥४॥ 








२८४७. अंतरींची ज्योती प्रकाशली दीप्ति । मुळींची जे होती आच्छादिळी ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तेथींचा 
आनंद ब्रह्मांडीं न माये । उपमेश्रीं काये देऊं सुखा ॥ ७ ॥ भावाचे मथिलें निर्गुण संचलें । तें हें उभें केलें 
विटेवरी ॥२॥ तुका ह्मणे आह्यां ब्रह्मांड पंढरी । प्रेमाची जे थोरी सांठवण ॥ ३ ॥ 


२८४८. कासया गा मज घातलें संसारीं । चित्त पायांवरी नाहीं तुझ्या ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥कासया गा मज 
घातलं या जन्मा । नाहीं तुझा प्रेमा नित्य नवा ॥ ७ ॥ [पं. नामाविणे.] नामाविण माझी वाचा अमंगळ । ऐसा कां 
चांडाळ निर्मियेलें ॥२॥ तुका ह्मणे माझी जळो जळो काया । विठ्ठला सखया वांचूनियां ॥३॥ 





२८४९. प्रारब्धे चि जोडे धन । प्रारब्धे चि वाढे मान ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सोस [पं. करितोसी.] करिसी वांयां । 
मज मना पंढरीराया ॥ 9 ॥ प्रारब्धे चि होय सुख । प्रारब्धें चि [पं. पीडा.] पावे दुःख ॥ २ ॥ प्रारब्धे चि भरे पोट । 
तुका करीना बोभाट ॥३॥ 


२८५०. हीन माझी याति । वरी स्तुती केली संतीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अंगीं वसूं पाहे गर्व । माझें हरावया 
सर्व ॥& ॥ मी एक जाणता । ऐसें [पं. वाटे माझ्या चित्ता.] वाटतसे चित्ता ॥ २ ॥ राख राख गेलीं वांयां । तुका ह्मणे 
पंढरीराया ॥३॥ 





२८५१. तपाचे सायास । न लगे घेणें वनवास ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसें कळलें आह्यां एक । जालों नामाचे 
धारक ॥& ॥ जाळीं महाकर्मे । दावी निजसुख धर्मे ॥२॥ तुका ह्मणे येणे ।कळिकाळ तें ठेंगणे ॥३॥ 


२८५२. माता कापी गळा । तेथें कोण राखी बाळा ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ हें कां नेणां नारायणा | मज 
चाळवितां दिना ॥ ७ ॥ नागवी धावणें । तेथें साह्य व्हावें कोणें ॥२॥ राजा सर्व हरी | तेथें दुजा कोण वारी ॥३ 
॥ तुझ्या केल्याविण । नव्हे स्थिर [पं. वस्य मन.] वश जन ॥४ ॥ तुका ह्मणे हरी । सूत्र तुह्मां हातीं दोरी ॥५॥ 











२८५३. गाऊं नेणें परी मी कांहीं गाईन । शरण जाईन पांडुरंगा ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ ब्रह्मांडनायक मी त्याचा 
अंकित । काय यमदूत करिती काळ ॥ & ॥ [पं. वेश्या ज्याच्या नांवे.] वड्या ज्याच्या नामें तारिळी गणिका । 


विषयानुक्रम 





अजामेळासारिखा पापरासी ॥ २ ॥ चरणींच्या रजे अहिल्या तारिली । रूपवंत केली कुबजा [पं. दासी.] क्षणे ॥ ३ 
॥ पृथिवी तारिली पाताळासी जातां | तुका ह्मणे आतां आह्मी किती ॥४॥ 








२८५४. गाजराची पुंगी । तैसे नवे जाले जोगी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥काय करोनि पठन | केली अहंता जतन 
॥ ४९ ॥ अल्प असे ज्ञान | अंगीं ताठा अभिमान ॥२॥ तुका ह्मणे लंड । त्याचें हाणोनि फोडा तोंड ॥३ ॥ 





२८५५. परद्रव्य परनारी । अभिळासूनि नाक धरी ॥१॥॥ ध्रु. ॥जळो तयाचा आचार । व्यर्थ भार वाहे 
खर ॥ ७ ॥ सोंवळ्याची [वे. त. सोहोळ्याची स्थिति.] स्फीति । क्राधे विटाळला चित्तीं ॥२॥ तुका ह्मणे सोंग । दावी 
बाहेरील रंग ॥३ ॥ 


२८५६. टिळा टोपी उंच दावी । जंगी मी एक गोसावी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अवघा वरपंग सारा । पोटीं 
विषयांचा थारा ॥ ७ ॥ मुद्रा लावितां कोरोनि । मान व्हावयासी जनीं ॥२ ॥ तुका ह्मणे ऐसे किती । नरका गेले 
पुढें जाती ॥३॥ 








२८५७. ऐसे संत जाले कळीं । तोंडीं तमाखूची नळी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ स्नानसंध्या बुडविली । पुढें भांग 
वोडवळली ॥ & ॥ भांगभुर्का हें साधन । पची पडे मद्यपान ॥२॥ तुका ह्मणे अवघें सोंग । तेथें केचा पांडुरंग ॥ ३ 
॥ 





२८५८. जातीची शिंदळी । तिला कोण वंशावळी [दे. वसावळी. पं. वसावळी त. वंसावळी.] ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ 
आपघर ना बापघर । चित्तीं मनी व्यभिचार ॥ ७ ॥ सेजे असोनियां धणी । परद्वार मना आणी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
असल [दे. त. असील.] जाती जातीसाठीं [पं. खावी.] खाती माती ॥३॥ 


२८५९. अंधळ्याची काठी । हिरोनियां कडा लोटी ॥१॥॥ ध्रु. ॥ हें कां देखण्या उचित | लाभ किंवा 
कांहीं हित ॥ & ॥ [पं. चाळवूनि हातीं । साकर ह्यणोनि द्यावी माती ।. दे. मागून असा पाठ केला आहे.] साकर ह्मणोनि माती । 
चाळवूनि द्यावी हातीं ॥२॥ तुका ह्मणे वाटे | देवा पसरावे सराटे ॥३॥ 





२८६०. प्रीतिचिया बोला नाहीं पेसपाड । [पं. भलतेसें.] भलतरसे गोड करूनि घेई ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तैसें 
विठ्ठलराया तुज मज आहे । आवडीने गायें नाम तुझें ॥ ७ ॥ वेडे वांकडे बाळकाचे बोल । करिती नवल [त. 
मायबापें.] मायबाप ॥२॥ तुका ह्मणे तुज येवो माझी दया । जीवींच्या सखया जिवलगा ॥३॥ 











२८६१. माझे मज कळों येती अवगुण । काय करूं मन अनावर ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां आड उभा राहें 
नारायणा । दयासिंधुपणा साच करीं ॥ ७ ॥ वाचा वदे परी करणें कठीण । इंद्रियां अधीन जालों देवा ॥२॥ 
तुका ह्मणे तुझा जेसा तैसा दास । न धरीं उदास मायबापा ॥३॥ 





२८६२. वर्णावी ते थोरी एका विठ्ठलाची [पं. विठोबाची.] | कीर्ती मानवाची [पं. बोलों.] सांगों नये ॥१ ॥॥ 
ध्रु. ॥ उदंड चि जाले जन्मोनियां मेले [त. मेले.] । होऊनियां गेळे राव रंक ॥ & ॥ त्यांचें नाम कोणी नेघे 
चराचरीं । साही वेद चारी वर्णितात ॥ २ ॥ अक्षय अढळ चळेना ढळेना | तया नारायणा ध्यात जावें ॥३॥ तुका 
ह्मणे तुह्मी विठ्ठल चित्तीं घ्यातां । जन्ममरण व्यथा [त. दुरी.] दूर होती ॥४॥ 











विषयानुक्रम 


२८६३. नको देऊं देवा पोटीं हें संतान | मायाजाळें जाण नाठवसी ॥ १ ॥ नको देऊं देवा द्रव्य आणि 
भाग्य । तो एक उद्येग होय [त. होईल.] जीवा ॥२ ॥ तुका ह्मणे करीं फकिराचे परी । रात्रदिवस हरि येइल घरा 
॥३॥ 


२८६४. जोडोनियां धन उतातम वेव्हारें [पं. व्यवहारें.] । उदास विचारें वेच करी ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ उत्तम चि 
गती तो एक पावेल । उत्तम भोगील जीव खाणी ॥ ७ ॥ पर उपकारी नेणें परनिदा । परस्रिया सदा बहिणी 
माया ॥ २ ॥ भूतदया गाईपशूर्चे पालन । तान्हेल्या जीवन वनामाजी ॥ ३ ॥ शांतिरूपें नव्हे कोणाचा वाईट । 
वाढवी महत्व वडिलांचे ॥४॥ तुका ह्मणे हें चि आश्रमाचे फळ । परमपद बळ वैराग्याचें ॥५॥ 














२८६५. हरि ह्मणतां गति पातकें नासती । कळिकाळ कांपती हरी ह्मणतां ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ हरि ह्मणतां 
भुक्ति हरि ह्मणतां मुक्ति । चुके यातायाती हरि ह्मणतां तपें अनुष्ठाने न लगती साधनें । तुटती बंधने हरि 
ह्मणतां ॥२॥ तुका ह्मणे भावें जपा हरिचे नाम | मग काळयम शरण तुह्या ॥३॥ 





२८६६. नये वांटूं मन । कांहीं न देखावें भिन्न ॥१॥॥ ध्रु. ॥ पाय विठोबाचे चित्तीं । असों द्यावे 
दिवसराती ॥ ७ ॥ नये काकुळती । कोणा [पं. येऊं.] यावें हरिभक्ति ॥ २ ॥ तुका ह्मणे साई । करील कृपेची 
विठाई ॥३॥ 


२८६७. सकळ देवांचें दैवत । उभें असे रंगा आंत [त. रंगांयात.] ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ रंग लुटा माझे बाप । शुद्ध 
[पं. भावे.] भाव खरें माप ॥ ७ ॥ रंग लुटिला बहुतीं । शुक नारदादि संतीं ॥२॥ तुका लुटितां हे रंग । साह्य 
जाला पांडुरंग ॥३॥ 





२८६८. उज्ञीर कां केला | कृपाळुवा जी [दे. त. “जी* नाहीं.] विठ्ठला ॥१॥॥ ध्रु. ॥मज दिलें कोणा हातीं 
। काय [पं. मांडिली.] मानिली निश्चिती ॥७ ॥ कोंठवरी धरूं धीर । आतां मन करूं स्थिर ॥२॥ तुका ह्मणे जीव | 
ऐसी भाकितसे कींव ॥३॥ 








२८६९. तुका वेडा अविचार । करी बडबड फार ॥१॥॥ ध्रु. ॥ नित्य वाचे हा चि छंद । राम कृष्ण हरि 
गोविंद ॥ ७ ॥ धरी पांडुरंगी भाव | आणीक नेणें दुजा देव ॥२॥ गुरुज्ञान सर्वा ठायीं । दुर्जे न विचारी कांहीं ॥ 
३ ॥ बोल नाईके कोणाचे | कथे नागवा चि नाचे ॥ ४ ॥ संगउपचारें कांटाळे । सुखें भलते ठायीं लोळे ॥५॥ 
कांहीं उपदेशिळें नेणे | वाचे विठ्ठल विठ्ठल ह्मणे ॥६॥ केला बहुतीं फजित । [पं. परी.] तरी हें चि करी नित्य ॥ 
७ ॥ अहो पंडितजन | तुका टाकावा थुंकोन ॥८ ॥ 

















२८७०. आली सिहस्थपर्वणी । न्हाव्या भटा जाली धणी ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अंतरीं पापाच्या कोडी । 
वरिवरि बोडी डोई दाढी ॥ ७ ॥ बोडिलें तें निघालें । काय पालटले सांग वहिळें ॥ २ ॥ पाप गेल्याची काय 
खुण | नाहीं पालटले अवगुण ॥३ ॥ भक्तिभावे विण । तुका ह्मणे अवघा सीण ॥४॥ 





२८७१. तुज घालोनियां पूजितों संपुष्टी । परि तुझ्या पोटीं चवदा भुवने ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ तुज नाचऊनि 
दाखवूं कौतुका । परी रूपरेखा नाहीं तुज ॥& ॥ तुजलागीं आह्णयी गात असों गीत । परी तूं अतीत शब्दाहूनि ॥ 
२॥ तुजलागीं आह्मीं घातियेल्या माळा । परि तूं वेगळा कर्तृत्वासी ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे आतां होऊनि परमित । 
माझें कांहीं हित विचारावे ॥४॥ 








विषयानुक्रम 


२८७२. पापाची मी राज्ञी । सेवाचोर पायांपाज्ञीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ करा दंड नारायणा । माझ्या मनाची 
खंडणा ॥ ७ ॥ जना हातीं सेवा । घेतों ल॑डपणें देवा ॥२॥ तुझा ना संसार | तुका दोहींकडे चोर ॥३॥ 








२८७३. दुडीवरी दुडी । चाळे मोकळी गुजरी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ध्यान लागो ऐसें हरी । तुझे चरणीं 
तेशापरी ॥ & ॥ आवंतण्याची आस । जेसी लागे दुर्बळास ॥ २ ॥ लोभ्या [पं. कळंतराची.] कळांतराची आस | बोटें 
मोजी दिवस मास ॥३ ॥ तुका ह्मणे पंढरीनाथा । मजला आणिक नकोव्यथा ॥४॥ 


२८७४. लागोनियां पायां विनवितों तुम्हाला । [पं. कर.] करें टाळी बोला [पं. मुखी.] मुखें नाम ॥१ ॥ ॥ 
ध्रु. ॥ विठठल विठ्ठल म्हणा वेळोवेळां । हा सुखसोहळा स्वर्गी नाहीं ॥ ७ ॥ कृष्ण विष्णु हरि गोविंद गोपाळ । 
मार्ग हा प्रांजळ वैकुंठीचा ॥ २ ॥ सकळांसीं येथें आहे अधिकार । कलयुगीं उद्धार [पं. हरिच्यानामे.] हरिनामें ॥ ३ 
॥ तुका ह्मणे नामापाज्ीं चारी मुक्ति । ऐसें [पं. बहुता ग्रंथी.] बहुग्रंथीं बोलियेळें ॥४ ॥ 











२८७५. [पं. हें कडवें व ध्रुवपद यांत प्रत्येक “लटिकें* यापुढें “हें” आहे.] लटिकें हासें लटिके रडें । लटिके उडे 
लटिक्यापें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ लटिकें माझे लटिकें तुझें । लटिकें ओझें लटिक्यार्चे ॥ ७ ॥ लटिकें [पं. गाय लटिकें 
ध्याय । लटिकें जाय०.] गायें लटिकें ध्यायें । लटिकें जायें लटिक्‍्यापें ॥२॥ लटिका भोगी लटिका त्यागी । लटिका 
जोगी जग माया ॥३ ॥ लटिका तुका लटिक्या भावें । लटिकें बोळे लटिक्यासवें ॥४॥ 














२८७६. [पं. जाला.] जालों म्हणती त्याचें मज वाटे आश्चर्य । ऐका [पं. ऐको.] नव्हे धीर वचन माझे ॥१॥ 
॥ ध्रु. ॥ शिजलिया अन्ना ग्वाही दांत हात । जिव्हेसी चाखत न कळे कैसें ॥ ७ ॥ तापलिया तेली [पं. तेलें.] 
बावन चंदन । बुंद एक क्षण शीतळ करी ॥२॥ पारखी तो जाणे अंतरींचा भेद । मूढजना छंद लावण्यांचा ॥ ३ 
॥ तुका ह्मणे कसीं निवडे आपण | शुद्ध मंद हीन जेसें तैसें ॥४॥ 











२८७७. हे चि थोर [पं. भक्‍्त.] मक्ति आवडती देवा । संकल्पावी माया संसाराची ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ठेविलें 
अनंते तैसें चि राहवें । चित्तीं असों द्यावें समाधान ॥  ॥ [पं. वाथिल्या.] वाहिल्या उद्वेग दुख चि केवळ । भोगणें 
तें फळ संचितार्चे ॥२॥ तुका ह्मणे घाळूं तयावरी भार | वाहूं हा संसार देवा पायीं ॥३॥ 








२८७८. जन्मा येणें घडे [पं. पातकाच्या मुळें.] पातकाचे मूळें । संचिताचे फळ आपुलिया ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ मग 
वांयांविण दुःख वाहों नये । रुसोनियां काय देवावरी ॥ ७ ॥ ठाउका चि आहे संसार दुःखाचा । चित्तीं सीण 
याचा वाहों नये ॥२॥ तुका हेमणे [पं. त्याचें नाम.] नाम त्याचें आठवावें । तेणें विसरावे जन्मदुःख ॥३॥ 





२८७९. आतां माझे नका वाणूं गुण दोष | करितों उपदेश याचा कांहीं ॥१ ॥ मानदंभासाठीं छळीतसें 
कोणा । आण या चरणां विठोबाची ॥२ ॥ तुका ह्याणे हें तों ठावें पांडुरंगा । काय कळे जगा अंतरींचें ॥३॥ 








२८८०. काय माझें नेती वाईट ह्मणोन । करूं समाधान कश्ञासाटीं ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ काय मज लोक 
नेती परलोका । जातां कोणा एका निवारेल ॥ ७ ॥ न ह्मणें कोणासी उत्तम वाईट । सुखें माझी कूट खावो 
मागें ॥२॥ सर्व माझा भार असे पांडुरंगा । काय माझें जगासवें काज ॥३ ॥ तुका हेमणे माझें सर्व ही साधन । 
नामसंकीर्तन विठोबाचें ॥४॥ 


विषयानुक्रम 


देवांनीं स्वामींस चिचवडास नेलें होतें ते अभंग. 





२८८१. वांजा गाई दुभती । देवा ऐसी तुझी ख्यांती ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसें मागत नाहीं तुज । चरण 
दाखवावे मज ॥ ७ ॥ चातक पाखरू । त्यासी वर्षे मेघधारु ॥ २ ॥ पक्षी राजहंस | अमोलिक मोतीं त्यास ॥३॥ 
तुका ह्मणे देवा । कांगा खोचलासी जीवा ॥४ ॥ 





२८८२. परतें मी आहें सहज चि दुरी । वेगळें भिकारी [पं. नामरूप.] नामरूपा ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥न लगे 
रुसावें धरावा संकोच | सहज तें नीच आलें भागा ॥ % ॥ पडिलिये ठायीं उच्छिष्ट सेवावें | [पं. अर्थ त. आर्थ. दे. 
“आर्थे"याचें “आर्थ"केलें आहे.] आर्थ तें चि देवें केलें ऐसें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे तुह्मी आह्यां जी वेगळे । केलेती [पं. केले ते.] 
निराळे द्विज देवें [पं. देवा.] ॥३ ॥ 








२८८३. चिंतामणिदेवा गणपतीसी आणा । करवावें भोजना दुजे पात्रीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ देव ह्मणती [पं. 
तुका.] तुक्या एवढी कैची थोरी । अभिमानाभीतरी नागवलों ॥ & ॥ [पं. वाढवेळ.] वाडवेळ जाला सिळे जालें अन्न 
। तटस्थ ब्राह्मण बैसलेती ॥२॥ तुका ह्मणे देवा तुमच्या सुकृते | आणीन त्वरित मोरयासी ॥३॥ 











२८८४. भोक्ता नारायण लक्षुमीचा पति । ह्मणोनि प्राणाहुती घेतलिया ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ भर्ता आणि 
भोक्ता कर्ता आणि करविता । आपण सहजता पूर्णकाम ॥ & ॥ विश्वंभर [पं. विश्वी विश्वंभर.] कृपादृष्टी सांभाळीत 
। प्रार्थना करीत ब्राह्मणांची ॥२ ॥ कवळोकवळीं नाम [दे. पं. घ्या.] घ्यावें गोविंदाचे । भोजन भक्तांचे तुका ह्मणे 
॥३॥ 








२८८५. माझा स्वामी तुझी वागवितो लात । तेथें मी पतित काय आलों ॥ १ ॥ तीर्थे तुमच्या चरणीं [पं. 
जालीं पे निर्मळ.] जाहाली निर्मळ । तेथें मी दुर्बळ काय वाणूं ॥२ ॥ तुका ह्मणे तुह्मी देवा द्विजवंद्य । मी तों काय 
निंद्य हीन याति॥३॥ 








२८८६. वंदिलें वंदावें जीवाचिये साटीं । किंवा बरी तुटी आरंभीं च ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ स्वहिताची चाड ते 
ऐका हे बोल । अवघे चि मोल धीरा अंगीं ॥ ७ ॥ सिंपिलें ते रोंप वरीवरी वरें । वाळलिया [पं. पुरें] वरी कोंभ 
नये ॥२॥ तुका ह्मणे टाकी घार्ये देवपण | फुटलिया जन कुला पुसी ॥३॥ 








२८८७.आह्यां विष्णुदासां हें चि भांडवळ । अवघा विठ्ठल धन वित्त ॥१॥ वाणी नाहीं घ्यावें आपुलिया 
हातें । करोनियां वित्ते [पं. चित्त.] समाधान ॥ २ ॥ तुका ह्मणे द्रव्य मेळविलें मागें । हें तों कोणासंगें आलें नाहीं ॥ 
३॥ 





२८८८. सुखाचे व्यवहारीं सुखलाभ जाला । [पं. आनंद.] आनंदें कोंदला मागें पुढें ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ संगती 
पंगती देवासवें [त. देवासंगे.] घडे । नित्यानित्य पडे तें चि सांचा ॥ ७ ॥ समर्थाचे घरीं सकळ संपदा । नाहीं तुटी 
कदा कासायाची ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे येथें लाभाचिया कोटी | बहु वाव पोटीं समर्थाचे ॥३॥ 














२८८९. काय देवें खातां घेतलें हातींचें । आलें हें तयाचें थोर भय ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ह्मणतां गजरें राम 
एकसरें । जळती पापें थोरें भयधाके ॥ ७ ॥ काय खोळंबले हात पाय अंग । नाशिले हें सांग रूप काय ॥२॥ 
कोण लोकीं सांगा [पं. सांग.] घातला बाहेरी । ह्मणतां हरि हरि तुका ह्मणे ॥३॥ 





विषयानुक्रम 


२८९०. उत्तम त्या याति । देवा शरण अनन्यगति ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ नाहीं दुजा ठाव | कांहीं उत्तम मध्यम 
भाव ॥ ७ ॥ उमटती ठसे | ब्रह्मप्राप्ति अंगीं दिसे ॥२॥ भाविक विश्वासी । तुका ह्मणे नमन त्यांसी ॥३॥ 





२८९१. ज्यासी नावडे एकादशी । तो जिता चि नरकवासी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ज्यासी नावडे हें व्रत । 
त्यासी नरक तो ही भीत ॥ ७ ॥ ज्यासी मान्य एकादशी । तो जिता चि मुक्‍तवासी ॥ २ ॥ ज्यासी घडे एकादशी 
। जाणें लागे विष्णूपाज्ञीं ॥३॥ तुका ह्मणे पुण्यराशी । तो चि करी एकादशी ॥४॥ 


२८९२. मुंगी होउनि साकर खावी । निजवस्तूची भेटी घ्यावी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ वाळवंटी साकर पडे । 
गज येउनि काय रडे ॥ %& ॥ जाला हरिदास गोसांवी । अवघी मायिक क्रिया दावी ॥ २ ॥ पाठ पाठांतरिक 
विद्या । जनरंजवणी संध्या ॥३ ॥ प्रेम नसतां अंगा आणी । दृढ भाव नाहीं मनीं ॥ ४ ॥ ब्रह्मज्ञान वाचे बोले । 
करणी पाहता [पं. “न” नाही.] न निवती डोळे ॥ ५ ॥ मिथ्या भगल वाढविती । आपुली आपण पूजा घेती ॥६॥ 
तुका ह्मणे धाकुटें व्हावें । [पं. निजवस्तु.] निजवस्तूसी मागुनि घ्यावें ॥७७॥ 





२८९३. भय हरिजनीं । कांहीं न धरावें मनीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नारायण ऐसा सखा । काय जगाचा हा 
लेखा ॥ ७ ॥ चित्त वित्त हेवा । समर्पून [पं. राहे.] राहा देवा ॥२ ॥ तुका ह्मणे मन । असों द्यावे समाधान ॥३ ॥ 


२८९४. आयुष्य मोजावया बैसला मापारी | तूं कां रे वेव्हारी संसाराचा [पं. संसारीच्या.] ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ 
नेईल ओढोनि ठाउकें नसतां । न राहे दुश्चिता हरिविण ॥ ७ ॥ कठीण हें दुःख यम जाचतील । कोण 
सोडवील तया ठायीं ॥२॥ राहतील दुरी सजन सोयरीं । आठवीं श्रीहरी लवलाहीं ॥३ ॥ तुका ह्मणे किती 
करिसी लंडायी । होईल भोडाई [पं. थोर पुढें.] पुढें थोर ॥४ ॥ 








२८९५. होऊं नको कांहीं या मना आधीन । नाइकें वचन याचें कांहीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ हटियाची गोष्टी 
मोडून टाकावी । [पं. सोई हे धरा विठोबाची.] सोई ही धरावी विठोबाची ॥ ७ ॥ आपुले आधीन करूनियां ठेवा । 
नाहीं तरि जीवा घातक हें ॥२॥ तुका ह्मणे जाले जे मना आधीन | तयांसी बंधन यम करी ॥३॥ 








२८९६. नामाविण काय वाउगी चावट | वांयां वटवट [पं. हरीविणे.] हरीविण ॥१ ॥॥ ध्रु. फुकट चि 
सांगे लोकाचिया गोष्टी । राम जगजेठी वाचे नये ॥ ७ ॥ मेळवूनि चाट करी [पं. मद्यपान.] सुरापान । विषयांच्या 
गुणें [पं. मातला.] माततसे ॥ २ ॥ बैसोनि [त. ढवाळी.] टवाळी करी दुजयाची । नाहीं गोविंदाची आठवण ॥ ३ ॥ 
बळें यम दांत खाय तयावरी । जंव भरे दोरी [त. सिदोरी दे. मागून शोध घालून “सिदोरी” केलें आहे.] आयुष्याची ॥ ४ ॥ 
तुका ह्मणे तुला सोडवील कोण | नाहीं नारायण आठविला ॥५॥ 














२८९७. संत [पं. जाति.] गाती हरिकीर्तनीं । त्यांचें घेडन पायवणी ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ हेंचि तप तीर्थ माझें । 
आणीक मी नेणें दुजें ॥ ७ ॥ काया कुरवंडी करीन । संत महंत ओंवाळीन ॥ २ ॥ संत महंत माझी पूजा । [पं. 
आनभाव.] अनुभाव नाहीं दुजा ॥३॥ तुका ह्मणे नेणें कांहीं । अवघे आहे संतांपायीं ॥४॥ 








२८९८. जालें भांडवल । अवघा पिकला विठ्ठल ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां वाणी काशासाटीं । धीर धरावा 
च पोटीं ॥& ॥ आपुल्या संकोरचे । ह्मणऊनि तेथें ठांचे ॥ २ ॥ घेतों खऱया मापे । तुका देखोनियां सोपें ॥३॥ 


विषयानुक्रम 


२८९९. शुद्ध ऐसें ब्रह्मज्ञान । करा मन [पं. सान सादर.] सादर ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ रवि रसां सकळां श्ोषी । 
गुणदोषीं न लिपे ॥ ७ ॥ कोणासवें नाहीं चोरी । सकळांवरी समत्व ॥२ ॥ सत्य तरी ऐसें आहे । तुका पाहे 
उपदेशीं ॥३॥ 


२९००. अग्नि हा पाचारी कोणासी साक्षेपें । हिंवें तो चि तापे [दे. जाणोनिया.] जाऊनिया ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
उदक ह्मणे काय या हो मज प्यावे । तृषित तो धावें सेवावया ॥ ७ ॥ काय वस्त्र ह्मणे यावो मज नेसा । आपुले 
स्वइच्छा जग वोढी [पं. वेढी. दे. “वोढी” याचे “वेढी” केलें आहे.] ॥ २ ॥ तुक्‍यास्वामी ह्मणे काय मज स्मरा । आपुल्या 
उद्धारा लागूनियां ॥३॥ 





२९०१. भक्‍त देवाघरचा [पं. देवाचा घरसुना.] सुना । देव भक्ताचा पोसणा ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ येर येरां जडलें 
कैसें । जीवा अंग [दे. अंगे.] जैसें तैसें ॥ ७ ॥ देव भक्ताची कृपाळु माता । भक्‍त देवाचा जानिता ॥२ ॥ तुका 
ह्मणे अंगें ।एक एकाचिया संगें ॥३॥ 





२९०२. बरवयांबरवंट | विटे चरण सम नीट ॥१॥॥ध्रु. ॥ ते म्या हृदयीं धरिले । तापशमन पाउले ॥ 
& ॥ सकळां तीर्थां अधिष्ठान । करी [दे. त. लक्षुमी.] लक्ष्मी संवाहन ॥२ ॥ तुका ह्मणे अंतीं । ठाव मागितला संतीं 
॥३॥ 


२९०३.मांस चर्म हाडें । देवा [त. देवें अवघी केलीं गोडे .] अवघीं च गोडें ॥१॥॥ ध्रु. ॥जे जे हरिरंगीं रंगळे 
। कांहीं न वचे वांयां गेळे ॥ ४ ॥ वेद खाय शंखासुर [त. संखासूर. दे. शंकासुर.] | त्याचें वागवी कलिवर ॥२॥ तुका 
ह्मणे ऐसा । वराडी [पं.या.] हा भक्तिरसा ॥३॥ 





२९०४. कोणा चिंता आड । कोणा ळोकलाज नाड ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ कैचा राम अभागिया । करी [पं. 
बडबड.] कटकट वांयां ॥ ७ ॥ स्मरणाचा राग । क्रोधे विटाळळें अंग ॥ २ ॥ तुका ह्मणे जडा । काय चाले [पं. 
त्या] या दगडा ॥३॥ 


२९०५. आपुलिया काजा । आह्मी सांडियेली [दे. त. सांडियेढें.] लाजा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तुह्यां असों [पं. 
वागवीत.] जागवीत । [दे. आपुलें आपुले हित .] आपुलिया हातीं हित ॥& ॥ तुह्यी देहशून्य । आह्यां कळे पाप पुण्य ॥ 
२॥ सांगायासी लोकां । उरउरीत उरला तुका ॥३॥ 





२९०६. मायबापें केवळ काजी । तेणें न वजावें तीर्थासी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पुंडलीकें काय केलें । परब्रह्म 
उभें ठेळें ॥७ ॥ तैसा होई सावधान । हृदयीं धरीं नारायण ॥२ ॥ तुका ह्मणे मायबापें । अवघीं देवाचीं स्वरूपे 
॥३॥ 








२९०७. सत्य आह्यां मनी । नव्हों गाबाळाचे धनी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसें जाणा रे सकळ | भरा शुद्ध टांका 
मळ ॥ ७ ॥ देतों तीक्ष्ण उत्तरें । पुढें व्हावयासी बरें ॥२॥ तुका ह्मणे वरें घडे । देशोदेज्ीं चाले कोडें ॥३॥ 








२९०८. शिकवूनि हित । सोयी लावावे हि नीत ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ त्याग करूं नये खरें । ऐसें विचारावे बरें 
॥ ४९ ॥ तुमचिया तोंडें । [पं. धर्माधर्माची खंडे.] धर्माधर्म चि खंडे ॥२॥ मजसाटीं देवा। कां हो लपविला हेवा ॥३॥ 
जाला सावधान । त्यासी घालावें भोजन ॥४॥ तुका ह्मणे पिता । वरी बाळाच्या तो हिता ॥५॥ 








विषयानुक्रम 


२९०९. [पं. सुखा सुख.] सुख सुखा भेटे । मग तोडिल्या न तुटे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ रविरशमिकळा । नये 
घालितां पैं डोळां ॥ & ॥ दुरि तें जवळी । स्नेहें [पं. आकाश.] आकाझा कवळी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे चित्त । माझें 
पायीं अखंडित ॥३॥ 


२९१०. तुह्यां न पडे वेच । माझा सरेळ संकोच ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ फुकासाटीं जोडे [त. नेशर.] यश । येथें कां 
करा आळस ॥ ७ ॥ कृपेचें भुकेलें । होय जीवदान केलें ॥२॥ तुका ह्मणे शिकविले । मार्झे ऐकावे विठ्ठले ॥ ३ 
॥ 








२९११. लोक ह्मणती मज देव । हा तों अधर्म उपाव ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां कळेल तें करीं । सीस तुझे 
हातीं सुरी ॥७ ॥ अधिकार नाहीं । पूजा करिती तैसा कांहीं ॥२॥ मन जाणे पापा | तुका ह्मणे मायबापा ॥ ३ 
॥ 





२९१२. एका ह्मणे भलें | आणिका सहज चि [पं. "चि" नाहीं.] निदिळें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ कांहीं न करितां [पं. 
सायास.] आयास । सहज घडले ते दोष ॥ & ॥ बरें वाइटाचें । नाहीं मज कांहीं साचें ॥२ ॥ तुका ह्मणे वाणी | 
खंडोनि राहावें चिंतनीं ॥३॥ 








२९१३. आणिलें सेवटा । आतां कामा नये फांटा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मज आपुलेंसें ह्मणा । उपरि या 
नारायणा ॥ ७ ॥ वेचियेली वाणी । युक्ती अवघी चरणीं ॥२॥ तुका धरी पाय ।क्षमा करवूनि अन्याय ॥३॥ 


२९१४. न करा टांचणी । येथें कांहीं आडचणी ॥ १ ॥ जिव्हा अमुप करी माप । विठ्ठल पिकला माझा 
बाप [त. “अष्ठही प्रहर । बारा मास निरंतर ॥ ” हें कडवें अधिक आहे.] ॥ २ ॥ तुका ह्मणे सर्वकाळ । अवघा गोविंद गोपाळ ॥ ३ 
॥ 





२९१५. तुझ्या नामाची आवडी । आह्मी विठो तुझीं वेडीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां न वजों अणिकां ठायां । 
गाऊं गीत लागों पायां ॥ ७ ॥ काय वैकुंठ बापुडे । तुझ्या प्रेमसुखापुढें ॥ २ ॥ संतसमागममेळ [दे. त. «मेळे.] । 
प्रेमसुखाचा सुकाळ ॥३ ॥ तुका ह्मणे तुझ्या पायीं । जन्ममरणा ठाव नाहीं ॥४॥ 


२९१६. साकरेच्या योगें [त. नावें.] वर्ख । राजा कागदातें देखे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तैसें आह्यां [दे. त. मानुसपण.] 
मनुष्यपण । रामनाम केण्यागुणें ॥ ७ ॥ फिरंगीच्या योगें करी । राजा काष्ठ हातीं धरी ॥ २ ॥ रत्नकनका योगें 
लाख । कंठीं धरिती श्रीमंत लोक ॥ ३ ॥ देवा देवपाट । देव्हाऱ्यावरी बैसे स्पष्ट ॥ ४ ॥ ब्रह्मनंदयोगें तुका । 
पढीयंता [पं. जनलोका.] सञनलोकां ॥५॥ 








२९१७. धनवंतालागीं । सर्वमान्यता आहे जगीं ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ माता पिता बंधु जन । सर्व मानिती वचन 
॥४९॥ जव मोठा चाले धंदा । तंव बहिण म्हणे दादा ॥ २ ॥ सदा शृंगारभूषणें । कांता लवे बहुमार्ने ॥३॥ तुका 
ह्मणे घन । भाग्य अशाश्वत जाण ॥४॥ 








२९१८. न विचारितां ठायाठाव | काय भुंके [पं. ते.] तो गाढव ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ केला तैसा लाहे दंड । 
खळ अविचारी ल॑ड ॥ ७ ॥ करावें लाताळें । ऐसें नेणे कोण्या काळें ॥२॥न कळे उचित | तुका ह्मणे नीत 
हित ॥३॥ 








विषयानुक्रम 





२९१९. कंठीं नामसिका । आतां कळिकाळासी धका ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ रोखा माना कीं सिका माना । 
रोखा सिका तत्समाना ॥ ७ ॥ रोखा न [पं. नाना.] मना सिका न मना । जतन करा नाककाना ॥२॥सिकान 
[पं. मानी.] मनी रावण | त्याचें केळे निसंतान ॥३ ॥ सिका मानी हळाहळ | [पं. जाला.] जाळें सर्वांगी शीतळ ॥४ 
॥ तुका ह्मणे नाम सिका | पटीं बैसलों निजसुखा ॥५॥ 








२९२०. भूतीं देव ह्मणोनि [पं. भेटतां.] भेटतों या जना । नाहीं हे भावना नरनारी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जाणे 
भाव पांडुरंग अंतरींचा । नलगे द्यावा साचा परिहार ॥ & ॥ दयेसाटीं केला उपाधिपसारा । जड जीवा [पं. 
जीव.] तारा नाव कथा ॥२ ॥ तुका ह्मणे नाहीं पडत उपवास । फिरतसे आस धरोनियां ॥३॥ 














२९२१. हारपल्याची नका चित्तीं । धरूं खंती वांयांच ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ पावलें तें ह्मणा देवा । सहज सेवा 
या नांवें ॥ ७ ॥ होणार [पं. होणार तें भोगें.] तें ते भोगें घडे । लाभ जोडे संकल्पें ॥२ ॥ तुका ह्मणे मोकळे मन | 
अवघें पुण्य या नांवें ॥३॥ 





२९२२. नेसणें आलें होतें गळ्या । लोक रळ्या करिती ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आपणियां सावरिलें । जग भलें 
आपण ॥ ७ ॥ संबध तो तुटला येणें । [पं. जागपणे.] जागेपणे चेष्टाचा ॥ २ ॥ भलती सेवा होती अंगें । बारस वेगें 
पडिले ॥३ ॥ सावरिलें नीट बोजा | दृष्टिलाजा पुढिलांच्या ॥४ ॥ बरे उघडिले डोळे | हळहळेपासूनि ॥५॥ 
तुका ह्मणे विटंबना | नारायणा चुकली ॥६॥ 








२९२३. जिव्हा जाणे फिकें मधुर [दे. त. “की” नाही.] कीं क्षार । येर मास पर हाता [दे. त. हातास.] न कळे ॥ 
१॥॥ ध्रु. ॥ देखावें नेत्री बोलावें मुखें । चित्ता सुखदुःखें कळो येती ॥ ७ ॥ परिमळासी घ्राण ऐकती श्रवण । 
एकाचे कारण एका [पं. नये.] नव्हे ॥२ ॥ एकदेहीं भिन्न ठेवियेल्या [पं. दावियेल्या.] कळा । नाचवी पुतळा सूत्रधारी 
॥३॥ तुका ह्मणे ऐज्ञी जयाची सत्ता । कां तया अनंता विसरलेती ॥४॥ 





२९२४. न लगे द्यावा जीव सहज [त. "चि" नाहीं.] चि जाणार । आहे तो विचार जाणा कांहीं ॥१ ॥ मरण 
जो मागे गाढवाचा बाळ । बोलिजे चांडाळ शुद्ध त्यासी ॥२॥ तुका ह्मणे [पं. कायी.] कई होईल स्वहित | निधान 
जो थीत [दे. पं. थीतें.] टाकू पाहे ॥३॥ 








२९२५. मोल वेचूनेयां धुंडिती सेवका । आह्मी तरी फुका मागो बळे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नसतां जवळी हित 
फार करूं । जीव भाव धरूं तुझ्या पायीं ॥ & ॥ नेदूं भोग [पं. “आह्ली* नाहीं.] आह्मी आपुल्या शरीरा । तुह्यांसी 
दातारा व्हावें म्हूण ॥ २ ॥ कीर्ती तुझी करूं आमुचे सायास । तूं का रे उदास पांडुरंगा ॥३ ॥ तुका ह्मणे तुज 
काय मागो आह्मी । फुकाचे कां ना भी ह्मणसी ना ॥४॥ 





२९२६. काय [दे. त. लवण कळिकेविण.] लवणकणिकेविण । एके क्षीण [दे. त. सागरा.] सागर ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
मां हे [पं. “हे” नाही.] येवढी अडचण । नारायणीं मजविण ॥ & ॥ [दे. त. कुबेरा.] कुबेर अटाहासे जोडी । काय 
कवडी कारणें ॥२॥ तुका ह्मणे काचमणि । कोण गणी भांडारी ॥३ ॥ 





२९२७. तुज मज नाहीं भेद । केला सहज विनोद ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ तूंमाझा आकार ।मी तों तूं च निर्धार 
॥॥मी तुजमाजी देवा | घेसी माझ्या अंगें सेवा ॥२ ॥ मी तुजमाजी अचळ । मजमाजी तूं [दे. तुझें बळ ] सबळ 
॥३॥ तूं बोलसी माझ्या मुखें । मी तों तुजमाजी सुखें ॥४ ॥ तुका ह्मणे देवा । विपरीत ठायीं नांवा ॥५॥ 





विषयानुक्रम 


२९२८. वैराग्याचे भाग्य । संतसंग हा चि [पं. लाभ.] लाग ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ संतकृपेचे हे दीप । करी [पं. 
साधक.] साधका निष्पाप ॥ ७ ॥ तो चि देवभक्त । भेदाभेद नाहीं ज्यांत ॥२॥ तुका प्रेमे नाचे गाये । गाणियांत 
विरोन जाये ॥३॥ 





२९२९. जप तप ध्यान न लगे धारणा । विठ्ठलकीर्त्तनामाजी [पं. उभा.] सर्व ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ राहें माझ्या 
मना दृढ या वचनीं । आणिक तें मनीं न धरावें ॥&॥ कीर्तनसमाधि साधन ते मुद्रा । राहतील थारा धरोनियां 
॥२॥ तुका ह्मणे मुक्ति हरिदासांच्या घरीं । वोळगती चारी क्रद्धिसिद्धि॥३॥ 





२९३०. नाहीं तुज कांहीं मागत संपत्ती । आठवण चित्तीं असों द्यावी ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सरलिया भोग 
येईन सेवटीं । पायापें या भेटी अनुसंधानें ॥ & ॥ आतां मजसाटीं याल आकारास । रोकडी हे आस नाहीं देवा 
॥२॥ तुका ह्मणे मुखीं असो तुझे नाम । देईल तो श्रम देवो [पं. काळा.] काळ ॥३॥ 

२९३१. हितावरी यावें । कोणी बोलिलों या भावें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. नव्हती विनोद उत्तरें । केले रंजवाया चोर ॥ .] 


नव्हे विनोदउत्तर । केळे रंजवाया चार ॥ ७ ॥ केली अटाअटी । अक्षरांची देवासाटीं ॥२॥ तुका ह्मणे खिजों | 
नका [पं. रागा.] जागा येथें निजो ॥३॥ 





२९३२. संचित प्रारब्ध [पं. "प्रारब्ध" नाहीं.] क्रियमाण । अवघा जाला नारायण ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नाहीं 
आह्यांसी संबंधु । जरा मरण कांहीं बाधु ॥ & ॥ द्वेताद्वैतभावें । अवघें व्यापियेलें देवें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे हरि । 
आह्यांमाजी क्रीडा करी ॥३॥ 











२९३३. नेणें करूं सेवा । पांडुरंगा कृपाळुवा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ धांवे बुडतों मी काढीं । सत्ता आपुलिया 
ओढीं ॥ ७ ॥ क्रियाकर्महीन । जालों इंद्रियां अधीन ॥२॥ तुका विनंती करी । वेळोवेळां पाय धरी ॥३॥ 





२९३४. जयापासोनि सकळ । महीमंडळ जालें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥तो एक पंढरीचा राणा । नये [पं. अनुमाना 
श्रुतीसी.] श्रुती अनुमाना ॥ ७ ॥ विवादती जयासाठीं । जगजेटी तो विठ्ठल ॥ २ ॥ तुका ह्मणे [पं. “तो” नाहीं.] तो 
आकळ । आहे सकळव्यापक ॥३ ॥ 





२९३५. नाहीं रूप नाहीं नांव । नाहीं ठाव धराया ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जेथें जावें तेथें आहे । विठ्ठल 
मायबहीण ॥ & ॥ नाहीं आकार विकार । चराचर भरलेंसे ॥ २ ॥ नव्हे निर्गुण सगुण । जाणे कोण तयासी ॥३ 
॥ तुका ह्मणे भावाविण । त्याचें मन वोळेना ॥४॥ 








२९३६. आहे सकळां वेगळा । खेळे कळा चोरोनि ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ खांबसुत्राचिये परी । देव दोरी 
हालवितो ॥ ७ ॥ आपण राहोनि निराळा । कैसी कळा नाचवी ॥ २ ॥ जेव्हां असुडितो दोरी । भूमीवरी पडे 
तेव्हां ॥३॥ तुका ह्मणे तो जाणावा ।|सखा करावा आपुला ॥४॥ 


२९३७. आतां पुढें मना | [पं. वाचा.] चाळी जाळी नारायणा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. तेथे.] येथें राहिलें राहिलें । 


कैसें गुंतोनि उगलें ॥७ ॥ भोवतें भोंवनी । आलियांची [पं. “जाली” नाहीं.] जाली धणी ॥२ ॥ तुका ह्मणे रंग रंगे | 
रंगले पांडुरंगे ॥३॥ 


विषयानुक्रम 


२९३८. आळस पाडी विषयकामीं । शक्‍ती देई तुझ्या नामीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ हे [पं. "हे चि विनवणी०.” व 
“आणीक वचना०.” ह्या पंक्‍्ति मागेपुढे आहेत. ] चि. विनवणी [पं. विनवणी । विनविली०.] विनवणी | विनविली धरा मनीं ॥७ ॥ 
आणिक वचना मुकी वाणी । तुमच्या गर्जो द्यावू गुणीं ॥ २ ॥ तुका ह्मणे पाय डोळां । [दे. "पाहें" याचें "पाहावें" केलें 
आहे.] पाहें एरवी अंधळा ॥३॥ 





२९३९. कोण वेची वाणी । आतां क्षुलुका कारणीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ आतां हें चि काम करूं । विठ्ठल 
हृदयांत घरूं ॥ & ॥ नेंदाविया वृत्ति । आतां उठों चि बहुती ॥ २ ॥ उपदेश लोकां । करूनी वेडा होतो तुका ॥ 
३॥ 








२९४०. [दे. मागेन.] मागणें तें एक तुज । देई विचारोनि मज ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नको दुर्जनांचा संग । 
क्षणक्षणा चित्तभंग ॥ ७ ॥ जन्म घेईन मी नाना | बहु सोसीन यातना ॥ २ ॥ रंक होईन दीनांचा । घार्ये देहपात 
साचा ॥३ ॥ तुका ह्मणे हें चि आतां | देई देई तूं सर्वथा ॥४॥ 








२९४१. जाणसी उचित । पांडुरंगा धर्मनीत ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तरि म्यां बोलावें तें काई । सरे ऐसें तुझे 
पायीं ॥॥ पालटती क्षणें । संचितप्रारब्ध क्रियमाणें [दे. त. «क्रियमाण.] ॥ २ ॥ तुका ह्मणे सत्ता । होसी सकळ 
करिता ॥३॥ 


२९४२. तुह्यी कांटाळलां तरी । आह्यां न सोडणें हरी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जावें कवणिया ठाया । सांगा 
विनवितों पायां ॥७ ॥ केली जिवा साटी । आतां सुखें लागा पाठी ॥२॥ तुका ह्मणे ठाव ।न सोडणें हा चि 
भाव ॥३॥ 








२९४३. येउनि संसारीं । मी तों [पं. जाणे एक.] एक जाणें हरी ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ नेणे आणिक कांहीं धंदा । 
नित्य ध्यातसें गोविंदा ॥ ७ ॥ कामक्रोधलोभस्वार्थ | अवघा माझा पंढरिनाथ ॥ २ [पं. "ऐसें हरिभक्ताचें ज्ञान महिमान । 
अतर्क्य तयाचें दुर्लभ दरुषण ॥ .” हें कडवें जास्त आहे.] ॥ तुका ह्मणे एक | धणी विठ्ठल मी सेवक ॥ 3॥ 





२९४४. सर्वपक्षीं हरि साहेसखा जाला । ओल्या अंगणीच्या कल्पळता त्याला ॥ १ ॥ सहजचाली 
चालतां पायवाटे । चितामणींसमान होती गोटे ॥२॥ तुका तरी हज बोले वाणी । त्याचे घरीं वेदांत वाहे पाणी 
॥३॥ 





२९४५. काय पुण्य ऐसें आहे मजपाशीं । तांतडी धांवसी पांडुरंगा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥काय ऐसा भक्‍त वांयां 
गेलों थोर । तूं मज समोर होसी वेगा [पं. वेगी.] ॥ ७ ॥ काय कष्ट [माझी.] माझे देखिली चाकरी । तो तूं झडकरी 
पाचारिज्ञी ॥ २ ॥ कोण मी नांवाचा थोर [त. “थोर” नाहीं.] गेलों मोटा । अपराधी करंटा नारायणा ॥ ३ ॥ तुका 
ह्मणे नाहीं ठाउकें संचित । येणें जन्महित नाहीं केलें ॥४॥ 











२९४६. आमुचिया भावें तुज देवपण । तें कां विसरोन राहिलासी ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ समर्थासी नाहीं 
उपकारस्मरण | दिल्या आठवण वांचोनियां ॥ ७ ॥ चळण वळण सेवकाच्या बळें | निर्गुणाच्या [पं. निर्गुणाचें मूळ.] 
मुळें सांभाळावें ॥२॥ तुका ह्मणे आतां आलों खंडावरी । प्रेम देउनि हरी बुझवावें ॥३॥ 








विषयानुक्रम 





२९४७. आही मेलों तेव्हां देह दिला देवा । आतां करूं सेवा कोणाची मी [दे. "मी" नाही.] ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
सूत्रधारी जैसा हालवितो कळा । तैसा [पं. नाचवी पुतळा.] तो पुतळा नाचे छंदें ॥ ७ ॥ बोलतसें जैसें [त. तेसें.] 
बोलवितो देव । मज हा संदेह कासयाचा ॥ २ ॥ पाप पुण्य ज्यार्चे तो चि जाणे कांहीं । संबंध हा नाहीं 
आह्यांसवें ॥३॥ तुका ह्मणे तुह्ली आइका हो [पं. संत.] मात । आह्मी या अतीत देहाहूनी ॥४॥ 








२९४८. लागों नेदीं बोल पायां तुझ्या हरी । जीव जावो परि न करीं आण ॥ १ ॥ परनारी मज 
रखुमाईसमान । वमनाहूनि धन नीच मानीं ॥२॥ तुका ह्मणे याची लाज असे कोणा । सहाकारी दीना ज्याची 
तया ॥३॥ 








२९४९. हे चि भेटी साच रूपाचा आठव | विसावला जीव आवडीपें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सुखाचे भातुकें 
करावे जतन । सेविल्या ताहान भूक जाय ॥ ७ ॥ दुरील जवळी आपण चि होतें । कवळिलें चित्ते जिवापासीं 
[पं. जीवनासी.] ॥ २ ॥ तुका ह्मणे नाम घेतों वेळोवेळां | होतील सकळा शीतळा नाडी ॥३॥ 











२९५०. आपुलिया बळे [पं. नाहीं बोलवत । सखा कृपावंत ०.] नाहीं मी बोलत । सखा भगवंत [त. कृपा.] वाचा 
त्याची ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ साळुंकी मंजूळ बोलतसे वाणी । शिकविता धणी वेगळाची ॥ ७ ॥ काय म्यां पामरें 
बोलावीं उत्तरें । परि त्या विश्वंभरें बोलविळें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे त्याची कोण जाणे कळा । [पं. वागवी पांगुळा.] 
चाळवी पांगळा पायांविण ॥३ ॥ 











२९५१. हित सांगे तेणें दिलें जीवदान | घातकी तो जाण मनामागें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ बळें हे वारावे अधर्म 
करितां । अंधळें चालतां आडरानें ॥&॥ द्रव्य देऊनियां धाडावें तीर्थासी । नेदावें चोरासी चेद्रबळ ॥२॥ तुका 
ह्मणे ऐसें आहे हें पुराणीं । [पं. नव्हे.] नाहीं माझी वाणी पदरींची ॥३॥ 








२९५२. ऐसा [त. घेई रे सन्यास ।. पं. घेई कां सन्यास.] घेई कां रे संन्यास | करीं संकल्पाचा न्यास [दे. नास. पं. 
नाश.] ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मग तूं राहें भलते ठायीं । जनीं वनीं खोट भोई ॥ & ॥ तोंडी जाणिवेची कळा । होई 
वृत्तीसी वेगळा [पं. निराळा.] ॥ २ ॥ तुका ह्मणे नभा । होई आमुचा ही भागा ॥३ ॥ 





२९५३. सोळा सहस्र होऊं येतें । भरलें रितें आह्यापें ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसे तुह्मां ठायाठाव । देव ह्यूण 
संपादे ॥ ७ ॥ कैची चिरामध्यें चिरे | मना बरें आलें तें ॥२॥ तुका ह्मणे पांडुरंगा । अंगलगा [पं. अंगसंगा.] भिन्न 
[दे. करा.] परा ॥३ ॥ 


२९५४. इहलोकीं आह्यां भूषण अवकळा । भोपळा वाकळा [त. अन्न भिक्षा. दे. “आणि भिक्षा” याचें “अन्न भिक्षा” केलें 
आहे.] आणि भिक्षा ॥१॥॥ ध्रु. ॥ निमोलळी संपदा भयविरहित । सर्वकाळ चित्त समाधान ॥ & ॥ छिद्राचा आश्रम 
उंदीरकुळवाडी । धन नाम जोडी देवाचें [पं. देवाची ते.] तें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे एक सेवटीं राहाणें । वर्ततों या जना 
विरहित ॥३॥ 














२९५५. आह्मी भाग्याचे भाग्याचे । आह्यां तांवे भोपळ्याचे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. *लोकांघरीं तांबे थाळे । आह्यां घरी 
परळ काळे ॥ ” हें कडवे येथे जास्त आहे.] लोकां घरीं गाई हौसी । आह्यां घरी उंदिरघुसी ॥ ७ ॥ लोकां घरीं हत्ती घोडे 
। आह्यां आघोडीचे जोडे ॥२ ॥ तुका ह्मणे आह्मी सुडके । आह्यां देखोन काळ धाके ॥३॥ 





विषयानुक्रम 


२९५६. गाऊं नेणें कळा कुसरी । कान धरोनि ह्मणे हरी ॥१॥॥ ध्रु. ॥ माझ्या बोबडिया बोला । चित्त 
द्यावें बा विठ्ठला ॥ & ॥ मज हंसतील लोक । परि मी गाईन निःशंक ॥ २ ॥ तुझे नामीं मी निर्लज़ । काय 
जनासवें काज ॥३ ॥ तुका ह्मणे [पं. हो.] माझी विनंती । तुह्मी परिसा कमळापती ॥४ ॥ 





२९५७. विष पोटीं सर्वा । जन [पं.भीत.] भीतें तया दर्पा ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ पंच भूतें नाहीं भिन्न । [पं. गुणदुःखे.] 
गुण दुःख देती शीण ॥ & ॥ चंदन प्रिय वार्से । [पं. आवडती.] आवडे तें जाती ऐसें ॥२॥ तुका ह्मणे दाणा | कुचर 
मिळो नये अन्ना ॥३॥ 


२९५८. देव अवघे प्रतिपादी । वंदी सकळां एका निंदी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तेथें अवघे गेलें वांयां | विष घास 
एके ठायां ॥७॥ सर्वांग कुरवाळी । उपटी एक रोमावळी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे चित्त | नाहीं जयाचे अंकित ॥३॥ 








२९५९. मज माझा उपदेश । आणिकां नये याचा रीस ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तुह्ली अवघे पांडुरंग । मी च दुष्ट 
सकळ चांग ॥ & ॥ तुमचा मी शरणागत | कांहीं करा माझें हित ॥२॥ तुका पाय धरी । मी हें माझें दुर करीं ॥ 
३॥ 





२९६०. जाणे त्याचें वर्म नेणे त्याचें कर्म । केल्याविण धर्म नणवती ॥ १ ॥ मैथुनाचें सुख सांगितल्या 
[दे. “शून्य” खोडून “खूण” केलें आहे.] शून्य । अनुभवाविण कळूं नये ॥२॥ तुका ह्मणे जळो शाब्दिक [त. “हे” नाहीं.] हें 
ज्ञान । विठोबाची खूण विरळा जाणे ॥३॥ 





२९६१. अभिमानी पांडुरंग । गोवा काज्ञाचा [पं. हा.] हो मग ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥अनुसरा लवलाहीं । नका 
विचार करूं कांहीं ॥ ७ ॥ कोठें राहातील पार्पे । जालिया [पं. जाहालिया अनुतापे.] हो अनुताप [दे. अनुतापे.] ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे ये चि । घडी उभ्या पाववील थडी ॥३॥ 





२९६२. तुझें वर्म हातीं । दिलें सांगोनियां संतीं ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ मुखीं नाम धरीन कंठीं । अवघा सांटवीन 
पोटीं ॥ ७ ॥ नवविधा वेढिन आधीं । सांपडलासी भावसंधी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे वळिपे गाढे । कळिकाळ पायां 
पडे ॥३॥ 








२९६३. माझ्या मना लागो चाळा । पहावया विठ्ठल डोळां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आणीक नाहीं चाड । न लगे 
संसार हा गोड ॥ ७ ॥ तरि च फळ जन्मा आलों । सरता पांडुरंगीं जालों ॥२॥ तुका ह्मणे देवा | देई चरणांची 
सेवा ॥३॥ 








२९६४. अवघें जेणें पाप नासे | तें हें असे पंढरीसी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥गात जागा गात जागा । प्रेम मागा 
विठ्ठला ॥ ७ ॥ अवघी सुखाची च राजी । पुंडलिकाज्ीं वोळली [पं. “हे” नाहीं.] हे ॥२ ॥ तुका ह्मणे जवळी आलें 
। उभें ठेलें [दे. त. ठालें.] समचरणीं ॥३॥ 





२९६५. देह तुझ्या पायीं । ठेवूनि जालों उतराई ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ आतां माझ्या जीवा । करणें तें करीं देवा 
॥४ ॥ बहु अपराधी । मतिमंद हीनबुद्धि ॥२॥ तुका ह्मणे नेणें । भावभक्तीचीं लक्षणें ॥३॥ 





विषयानुक्रम 





२९६६. जन हें सुखाचे दिल्याघेतल्याचें । अंत हें काळींचें नाहीं कोणी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जाल्या हीन 
शक्ति नाकडोळे गळती । सांडोनि पळती रांडापोरें ॥ & ॥ बाइल ह्मणे [पं. खरें.] खर मरता तरी बरें । नासिलें 
हें घर थुंकोनियां ॥२ ॥ तुका ह्मणे माझीं नव्हतील कोणी । तुज चक्रपाणी वांचूनियां ॥३॥ 








२९६७. जाणोनि नेणतें करीं मार्झे मन । तुझी प्रेमखूण देऊनियां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥मग मी व्यवहारीं असेन 
वर्तत । जेवीं जळाआंत पद्‌मपत्र ॥ ७ ॥ एकोनि नाइकें निंदास्तुति कानीं । जैसा कां उन्मनी योगिराज ॥२॥ 
देखोनि न देखें प्रपंच हा दृष्टी । स्वप्नींचिया सृष्टि चेविल्या [पं. चेइल्या. दे. “चेविल्या” याचें “चेइल्या” केलें आहे.] जेवीं ॥ 
३॥ तुका ह्मणे ऐसें जालियावांचून । [पं. करणें तो सीण.] करणें तें ते सीण वाटतसे ॥४॥ 











२९६८. विठ्ठला विठ्ठला । कंठ आळवितां फुटला ॥१॥॥ ध्रु. ॥ कई कृपा करिसी नेणें । मज दीनाचें 
धांवणें ॥७ ॥ जाल्या येरझारा । जन्मां बहुतांचा फेरा ॥२ ॥ तुका ह्मणे नष्टा । अबोलण्या तुझ्या चेष्टा ॥३॥ 





२९६९. ज्यासी विषयाचे ध्यान । त्यासी कैंचा नारायण ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ साधु केंचा पापीयासी । काय 
चांडाळामी काशी ॥ ७ ॥ काय पतितासी पिता । काय अधमासी [पं. कसाबासी.] गीता ॥२ ॥ तुका ह्मणे निरंजनी 
| [दे. त. शुट. पं. षट.] शठ कैंचा ब्रह्मज्ञानी ॥३॥ 





२९७०. वरतें करोनियां तोंड । हाका मारितो प्रचंड ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ राग आळवितो नाना । गातो काय तें 
कळेना ॥& ॥ आज्ञा धरोनि मनीं । कांहीं देईल ह्मणऊनि ॥ २ ॥ पोटा एका साटीं | तुका ह्मणे [त. जालो.] जाले 
कष्टी॥३॥ 


२९७१. प्रपंच वोसरो । चित्त तुझे पायीं [पं. मरो.] मुरो ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसें करिं गा पांडुरंगा । शुद्ध 
रंगवावें रंगा ॥॥ पुरे पुरे आतां । नको दुजियाची सत्ता ॥२॥ लठिकें तें फेडा | तुका ह्मणे जाय पीडा ॥३॥ 











२९७२. ऐका कलीचें हें फळ । पुढें होइल ब्रह्मयोळ ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ चारी वर्ण अठरा याती । भोजन 
करिती एके पंक्ती ॥ & ॥ पूजिती असुरा रांडा । मद्य प्राशितील पेंढा ॥२ ॥ वामकवळ मार्जन । जन जाईल 
[दे. त. अधोपतन.] अधःपतन ॥३ ॥ तुका हरिभक्ति करी । शक्ति पाणी वाहे घरीं ॥४॥ 











२९७३. गुरुमार्गामुळें [पं. भ्रष्टले सकळ. त. भ्रष्ट जाले सकळ.] भ्रष्ट सर्वकाळ । ह्मणती याती कुळ नाहीं ब्रह्मी ॥ 
१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पवित्राला ह्मणती नको हा कंटक । मानिती आत्मिक अनामिका ॥ ७ ॥ डोहोर [पं. लोहार डोहार 
दासे०.] होलार दासी बलुती बारा । उपदेशिती फारा रांडापोरा [पं. रांडापोरें.] ॥ २ ॥ कांहीं टाण्या टोण्या विप्र 
शिष्य होती । [पं. उघड.] उघडी फजिती स्वधर्माची ॥३॥ नसता करुनी होम खाती एके ठायीं । ह्मणती पाप 
नाहीं मोक्ष येणें ॥ ४ ॥ इंद्रियांचे पेठे भला कौल देती । मर्यादा जकाती माफ केली ॥ ५ ॥ नाहीं शास्त्राधार 
पात्रापात्र नेणे । उपदेझून घेणें द्रव्य कांहीं ॥६ ॥ तुका ह्मणे ऐसे गुरु शिष्य [पं. जाण.] पूर्ण । विठोबाची आण 
नरका जाती ॥७॥ 











२९७४. बोलाचे [पं. बोलाचा.] गौरव । नव्हे माझा [पं. “हा” नाहीं.] हा अनुभव ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ माझी हरिकथा 
माउली । नव्हे आणिकांसी [पं. आणिकां.] पांगिली ॥& ॥ व्याळी वाढविले । निजपदीं निजाविळें ॥२॥ दाटली 
वो रसें । त्रिभुवन ब्रह्मरसें ॥३ ॥ विष्णु जोडी कर । [रज माथां.] माथां रज वंदी हर ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे बळ | 
तोरडी [पं. तोडरी.] हा कळिकाळ ॥५॥ 





विषयानुक्रम 


२९७५. सेवट तो भला । माझा बहु गोड जाळा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आलों निजांच्या मोहरा । भेटो [पं. नेटी 
(?भेटी).] रखुमाईच्या वरा ॥ ७ ॥ परिहार जाला । अवघ्या [पं. अवघा दुःखाचा मागिला.] दुःखाचा मागिल्या 
॥२॥ तुका ह्मणे वाणी | गेली आतां घेऊं धणी ॥३॥ 





२९७६. तुझें नाम गाऊं आतां | तुझ्या रंगीं नाचों था था ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तुझ्या नामाचा विश्वास । आह्यां 
कैचा गर्भवास ॥ & ॥ तुझे नामीं विसर पडे । तरी कोटी हत्या घडे ॥ २ ॥ नाम घ्या रे कोणी फुका । भावें 
सांगतसे तुका ॥३॥ 





२९७७. बाइल तरी ऐसी व्हावी । नरकीं गोवी अनिवार ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ घडो नेदी तीर्थयात्रा । केला 
कुतरा हातसोंका ॥& ॥ आपुली च करवी सेवा । पुजवी देवासारिखें ॥२॥ तुका ह्मणे गाढव पद्नु केला नाशु 
[पं. आयुष्याचा. ] आयुष्या ॥३ ॥ 








२९७८.वाइले अधीन होय [त. होइल.] ज्याचें जिणें । [पं. त्याच्या.] तयाच्या अवलोकनें [पं. पडे.] पडिजे 
द्वाड ॥१॥॥ ध्रु. ॥कासया ते जंत जिताती संसारीं । माकडाच्या परी गारोड्यांच्या ॥ ७ ॥ बाइलेच्या मना 
येइल तें खरें । अभागी तें पुरें बाइलेचें ॥२॥ तुका ह्मणे मेंग्या गाढवाचें जिणें । कुतर्‍्याचें खाणें लगबगा ॥३॥ 








२९७९. जगीं मान्य केलें हा तुझा देकार । कीं कांहीं विचार आहे पुढें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ करितों कवित्व 
जोडितों अक्षरें । येणें काय पुरें जालें माझे ॥७ ॥ तोंवरि हे माझी न सरे करकर । जो नव्हे विचार तुझ्या मुखें 
॥२॥ तुका ह्मणे तुज पुंडलिकाची आण | जरी कांहीं वचन करिसी मज ॥३॥ 


२९८०. कोंडिला [दे. *कोंडिलागे रोधुनि" असें मागून केलें आहे.] गे माज । निरोधुनी [पं. “द्वार” नाहीं.] द्वार । 
राखण तें वरें | येथें करा कारण ॥१॥॥ध्रु.॥हागे हा गे हरि | करितां सांपडला चोरी | घाला गांठी धरी | 
जीवें माय त्रासाया ॥ & ॥ तें [त. तो.] चि पुढें आड । तिचा लोभ तिला नाड । लावुनी चडफड । हात गोउनी 
[पं. फळा वेगीं.] पळावें ॥ २ ॥ संशयाचे विरडें [दे. बिऱ्हड.] । याचे निरसळे भेटी । घेतली ते तुटी । आतां घेतां 
फावेल ॥३ ॥ तुका येतो काकुलती । वाउगिया सोड । यासी चि निवाड । आह्मी भार वाहिका ॥४॥ 

















२९८१. झड मारोनियां वैसलों पंगती । उठवितां फजिती दातयाची ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ काय तें उचित 
तुह्यांकां न कळे । कां हो झांका डोळे पांडुरंगा ॥ ७ ॥ घेईन इच्छेचे मागोनि सकळ । नाहीं नव्हे काळ 
बोलायाचा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे जालों माना अधिकारी । [पं. योग्य नाहीं परी लोक लाज ।.] नाहीं लोक परी लाज देवा ॥ 
३॥ 








२९८२. नाम न वदे ज्याची वाचा । तो लेक दो बापांचा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ हे चि ओळख तयाची । खूण 
जाणा अभक्ताची ॥ ७ ॥ ज्यासी विठ्ठल नाहीं ठावा | त्याचा संग न करावा ॥ २ [पं. “ठावा नाहीं पांडुरंग । जाणा 
जातीचा तो मांग ॥ ” हें कडवें जास्त आहे.] ॥ नाम न म्हणे ज्याचें तोंड । तें चि चर्मकाचें कुंड ॥३ ॥ तुका ह्मणे त्याचे 
दिवशीं । रांड गेली महारापाज्लीं ॥४॥ 








२९८३. पतित मी पापी हरण आलों तुज । राखें माझी लाज पांडुरंगा ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ तारियेले भक्‍त न 
कळे तुझा अंत । थोर मी पतित पांडुरंगा ॥ ७ ॥ द्रौपदी बहिणी वैरीं [पं. वेरियें गांजिली.] गांजियेली । आपणाऐसी 
केली पांडुरंगा ॥ २ ॥ प्रल्हादाकारणें [पं. प्रल्हादा-.] स्तंभीं अवतार । माझा कां विसर पांडुरंगा ॥३ ॥ सुदामा 


विषयानुक्रम 


ब्राह्मण [दे. त. दारिद्रे.] दरिद्रे पीडिला । आपणाऐसा केला पांडुरंगा ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे तुज शरण निजभावें [पं. 
जीवें भावे.]। पाप निर्दाळावें पांडुरंगा ॥५॥ 


२९८४. कस्तूरीचे रूप अति हीनवर । माजी असे सार मोल तया ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आणीक ही तैसीं 
चंदनाचीं झाडें | परिमळें वाढे मोल तयां ॥ ७ ॥ काय रूपें असे परीस [त. पारीस चांगला.] चांगला । धातु केली 
मोला वाढ तेणें ॥२॥ फिरंगी आटितां नये बारा रुके । गुणें मोळें [पं. मोल.] विकें सहस्रवरी ॥३ ॥ तुका ह्मणे 
नाहीं जातीसवें काम । ज्याचे मुखीं नाम तो चिधन्य ॥४॥ 











२९८५. नव्हें मी स्वतंत्र अंगाचा पाईक । जे हे सकळिक सत्ता वारू ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तुह्मां आळवावें 
पाउला पाउलीं । कृपेची साउली करीं मज ॥ ७ ॥ शक्तिहीन तरी जालों शरणागत । आपुला वृत्तांत 
जाणोनियां ॥२॥ तुका ह्मणे भवाभेणें धरिळें पाय | आणीक उपाय नेणें [पं. नेणो.] कांहीं ॥३॥ 





२९८६. पाहों ग्रंथ तरी आयुष्य नाहीं हातीं । नाहीं ऐशी मति अर्थ कळे ॥१॥॥ध्रु. ॥होईल तें होया 
विठोबाच्या नांवें । [पं. अ्जिले ते भावें..] आचरलें भावें जीवीं धरू ॥ ७ ॥ एखादा अंगासी येईल प्रकार । विचारितां 
फार युक्ति वाढे ॥२॥ तुका ह्मणे आळी करितां गोमटी । मायबापा पोटीं येते दया ॥३॥ 





२९८७. पाहातां रूप डोळां भरें । अंतर नुरे वेगळें । [त. पं. «वसे. ०“वर्शे” याबद्दल.] इच्छावशें खेळ मांडी । 
अवघें सांडी बाहेरी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तो [पं. “हा* नाही.] हा नंदानंदन बाइये । यासी काय परिचार वो [पं. “वो” नाहीं.] 
॥४॥ दिसतो हा नव्हे तैसा । असे दिशाव्यापक । लाघव हा खोळेसाटीं [पं. खेळे साटी.] | होतां भेटी परतेना ॥ २ 
॥ ह्मणोनि उभी [पं. ठाकलीये.] ठालीये । परतलीये या [त. सार्टी.] वाटा । आड करोनियां तुका | जो या लोकां 
दाखवितो ॥३॥ 








कान्होबा देवाशी भांडले ते अभंग ॥ ३७ ॥ 


२९८८. दुःखें दुभागळें हृदयसंपुष्ट । गहिंवरें कंठ दाटताहे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसें काय केलें सुमित्रा 
सखया । दिलें टाकोनियां वनामाजी ॥ ७ ॥ आक्रंदती बाळे करुणावचनीं | त्या शोकें मेदिनी [पं. कांपो. दे. मागून 
फुटों” याचें “कांपो” केलें आहे.] फुटों पाहे ॥२॥ काय हें सामर्थ्य नव्हतें तुजपाशीं । संगें न्यावयासी अंगभूतां ॥३॥ 
तुज ठावें आह्यां कोणी नाहीं सखा । उभयलोकीं तुका तुजविण ॥ ४ ॥ कान्हा ह्मणे तुझ्या वियोगें पोरटीं । 
जालोंदे रे भेटी बंधुराया ॥५॥ 








२९८९. सख्यत्वासी गेळों करीत सलगी । नेणें चि अभागी महिमा तुझा ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ पावलों आपुले 
केलेंलाहेंरास | निर्दैवां परिस काय होय ॥ ७ ॥ कष्टविलासी म्यां चांडाळें संसारीं । अद्यापिवरि तरि [पं. उदेश 
ही । दे. उदेशही असेंच असतां मागून “उपदेज्ली” । असें केलें आहे. आणि त. ही उदेशही असतां “उपदेशही” असें केलें आहे.] उपदेज्ञीं ॥२॥ 
उचित अनुचित सांभाळिलें नाहीं । [पं. तुका.] कान्हा ह्मणे कांहीं बोलों आतां ॥३॥ 





२९९०. असो आतां कांहीं करोनियां ग्लांती । कोणा काकुलती येइल येर्थे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ करूं कांहीं 
दिस राहे तों सायास । झोंबों [पं. झोंबे.] त्या लागास भावाचिये ॥ ७ ॥ करितों [पं. करिती रुदना बापुर्डी..] रोदना 
बापुडें ह्मणती । परि नये अंतीं कामा कोणी ॥ २ ॥ तुकयाबंधु ह्मणे पडिलिया वनीं । विचार तो मनीं बोलिला हे 
॥३॥ 








विषयानुक्रम 





२९९१. चरफडें चरफड शोकें शोक होये । कार्यमूळ आहे धीरापाशीं ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥कल्पतसे मज ऐसें 
हें पाहातां । करावी ते चिंता मिथ्या खोटी ॥ ७ ॥ न चुके होणार सांडिल्या शूरत्वा । फुकट चि सत्त्वा होइल 
हानी ॥२॥ तुकयाबंधु ह्मणे दिल्या बंद मना । वांचूनि निघाना न पवीजे ॥३॥ 








२९९२. न लगे चिंता आतां [दे. अन्मोन. त. आन्मोहन. पं. आन्मोदन.] अनुमोदन हाता । आलें मूळ भ्राता गेला 
पं. गेले.] त्याचें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ घरभेद्या येथें आहे तें [पं. तो.] सुकानु । धरितों [त. पं. कवळुनु.] कवळून पाय दोन्ही ॥ 
£ ॥ त्याचें त्याचिया मुखें पडिलें ठावें । न लगे सारावें मागे पुढें ॥ २ ॥ तुकयाबंधु ह्मणे करील भेटी भावा | [पं. 
सोडीं.] सोडीन तेधवां या विठ्ठला ॥३॥ 








२९९३. [पं. मूळस्थान.] मूळस्थळ ज्याचें गोमतीचे तीरीं । तो हा सारी दोरी खेळवितो ॥१॥॥ ध्रु. ॥ ऐसें 
हें कळलें असावें सकळां । चोर त्या वेगळा नाहीं दुजा ॥ ७ ॥ वैष्णव [दे. त. वैष्णव हे रे तयाचे.] हे हेर तयाचे 
पाळती । खूण हे निरुती सांगितली ॥२ ॥ तुकयाबंधु ह्मणे आलें अनुभवास । तेणें च आह्यांस नागविळें ॥३॥ 








२९९४. बरा रे निर्गुणा नष्ट नारायणा | घरबुडवणा भेटलासी ॥१ ॥ एके घरीं कोणी कोणासी न घरी | 
ऐसी अपरांपरी केली आह्यां ॥२ ॥ कान्हा ह्मणे कां रे निष्काम [दे. पं. निओकाम.] देखिलें । ह्मणोनि मना आलें 
करितोसी ॥३॥ 


२९९५. धदिंधर्दि तुझ्या करीन धदिंड्या । ऐसें काय वेड्या जाणितळें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ केली तरीं बरें 
मज भेटी भावास । नाहीं तरि नास आरंभिला ॥ & ॥ मरावें मारावें या आळे प्रसंगा | [पं. काय पांडुरंगा पाहातोसी.] 
बरें पांडुरंगा कळलेंसावें ॥२॥ तुकयाबंधु ह्मणे तुझी माझी उरी । उडाली न धरीं भीड कांहीं ॥३॥ 





२९९६. भुक्ति मुक्ति [पं. तुझी.] तुझें जळो ब्रह्मज्ञान । दे माझ्या आणोनी भावा वेगीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ रिद्धी 
[पं. “रिद्धिसिद्धि” व “नको आपुलिया” या कडव्यांच्या जागा परस्परांशी बदलल्या आहेत.] सिद्धी मोक्ष ठेवीं गुंडाळून । दे माझ्या 
आणून भावा वेगीं ॥ & ॥ नको आपुलिया नेऊं वैकुंठासी । दे माझ्या भावासी आणुन वेगीं ॥२ ॥ नको होऊं 
कांहीं होसील प्रसन्न । दे माझ्या आणून भावा वेगीं ॥३ ॥ तुकयाबंधु ह्मणे पाहा हो नाहींतरी । हत्या होईल 
शिरीं पांडुरंगा ॥४ ॥ 














२९९७. मुख्य आहे आह्यां मातेचा पटंगा । तुज पांडुरंगा कोण लेखी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नको लावूं आह्यां 
सवे तूं तोंवरी । पाहा दूरवरी विचारूनी ॥ & ॥ साहे संतजन केले महाराज । न घडे आतां तुज भेईन मी ॥२ 
॥ तुकयाबंधु ह्मणे [त. आहिक्यें आहिक्येता. दे. अहिक्ये ऐक्यता. पं. ऐक्य एक्यता.] अइक्‍्यें ऐक्यता । [पं. वाढे त्या.] वाढतें 
अनंता दुःखें दुःख ॥३॥ 








२९९८. नये सोमसरी उपचाराची हरी । करकरेंचें करीं काळें तोंड ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मागतो इतुकें 
जोडुनियां कर । ठेउनियां शीर पायांवरी ॥ ७ ॥ तुह्या आह्यां एके ठायीं सहवास । येथें द्वैत द्वेष काय [पं. खरा.] 
बरा ॥२॥ तुकयाबंधु ह्मणे बहुतां बहुतां रीती । अनंता विनंती परिसावी हे ॥३॥ 





२९९९. लालुचाईसाटीं बळकाविसी भावा । परी मी जाण देवा जिरों नेदीं ॥१॥॥ध्रु. ॥असोंद्या 
निश्चय हा मनीं मानसीं । घातली येविशीं दृढ कास ॥ ७ ॥ मज आहे बळ आळीचें सबळ । फोडीन अंत्राळ 
हृदय तुझे ॥२॥ करुणारसें तुकयाबंधु ह्मणे भुलवीन । काढूनि घेईन निज वस्तु ॥३॥ 








विषयानुक्रम 


३०००. तुझीं वर्मे आह्यां ठावीं नारायणा । परी तूं शाहाणा होत नाहीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥मग कालावुली [पं. 
हाक.] हाका देते वेळे । होतोसि परी डोळे नुघडिसी ॥ & ॥ जाणोनि अज्ञान करावें मोहरें । खोटी खोडी हे रे 
तुझी देवा ॥२ ॥ तुकयाबंधु ह्मणे कारण प्रचीति । पाहातो वेळ किती तेच गुण ॥३॥ 











३००१. अवघीं तुज बाळें सारिखीं नाहीं तें | नवळ वाटतें पांडुरंगा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ह्मणतां लाज नाहीं 
सकळांची माउली । जवळी [पं. धरियेलीं.] धरिलीं एके दुरी ॥ ७ ॥ एकां सुख द्यावें घेऊनि वोसंगा । [पं. एकें.] 
एक दारीं गळा श्रमविती ॥ २ ॥ एकां नवनी पाजावें दाटून । एकें अन्न [दे. अन्ने] अन्न करितील ॥३ ॥ एकें 
वाटतील न वजावीं दुरी । एकांचा मत्सर जवळी येतां ॥ ४ ॥ तुकयाबंधु ह्मणे नावडतीं त्यांस । कासया 
व्यालास नारायणा [पं. पांडुरंगा.] ॥५ ॥ 








३००२. निनांव [दे. त. निनांवा.] हें तुला । नांव साजे रे विठ्ठला । बरा शिरविला । फाटक्यामध्यें पाव ॥ १ 
॥॥ ध्रु. ॥ कांहीं तरी विचारिलें । पाप पुण्य ऐसें केंळें । भुरळे घातळें | एकाएकीं भावासी ॥ ७ ॥ मुद्राधारण [दे. 
त. मुद्रा धारणें.] माळा टिळे । बोळ रसाळ कोंवळे । हातीं फांशाचे गुंडाळे । कोण चाळे गृहस्था हे ॥ २ ॥ तुकयाबंधु 
ह्मणे मिस्किन । करितोसी देखोन । पाहा दुरिवरी विच्छिन्न | केला परी संसार ॥३॥ 

















३००३. नाहीं घटिका ह्मणसी । लाग लागला तुजपाशी । पडिला हृषीकेशी । जाव सकळ करणें ॥ १ 
॥॥ ध्रु. ॥ माझें नेलें पांघरुण । ठावें असोन दुर्बळ दीन । माणसांमधून । उठविलें खाणोर्‍्या ॥ ७ ॥ आही हें 
जगऊनि होतों पाणी । संदीं देवदेव करूनि । जालासी कोठोनि । पैदा चोरा देहाच्या [पं. देवाच्या.] ॥ २ ॥ 
तुकयाबंधु ह्मणे केलें । उघडें [पं. उघड.] मजचि उमगिलळें । ऐसें [पं. ऐसे कांही एक केलें.] काय गेलें । होतें तुज न 
पुरतें ॥३॥ 





३००४. कनवाळ कृपाळ । उदार दयाळ मायाळ । ह्मणवितोसी परि केवळ । गळेकाटू दिसतोसी ॥१ 
॥॥ ध्रु. ॥ काय केलें होतें आह्णीं । सांग [पं. तुझें ये जन्मी.] तुझें एकये जन्मीं । जालासी जो स्वामी । एवढी सत्ता 
करावया ॥ & ॥ भळेपणाचा पवाडा । वरा दाविला रोकडा । करूनि बंधु वेडा । जोडा माझा विखंडिला [त. 
विघडिला.] ॥ २ ॥ तुकयाबंधु ह्मणे भला । कैसें ह्मणताती तुजला । जीव आमुचा नेला | अंत पाहिला कांहींतरी ॥ 
३॥ 

















३००५. आतां कळों आले गुण | अवघे चि यावरोन | चोखट लक्षण | धरिले हें [पं. “हे” नाही.] घरघेणें ॥ 
१॥॥ ध्रु. ॥या नांवें सिंधु । ह्मणवितोसी दीनबंधु । मज तरी मैंदु । दिसतोसी पाहातां ॥ ७ ॥ अमळ दया नाहीं 
पोटीं ।॥ कठीण तैसाचि कपटी । अंधळ्याची काठी । माझी गुदरसी च ना ॥२॥ तुकयाबंधु ह्मणे पुरता । नाहीं 
ह्मणू बरें अनंता । एरवीं [पं. एऱहवी तरी असता.] असतां । तुझा घोंट भरियेला ॥३॥ 











३००६. काय सांगो हृषीकेशा । आहे अनुताप आला ऐसा । गिळावासी निमिषा । निमिष लागों नेदावें 
॥१॥॥ ध्रु. ॥ माझें बुडविलें घर । लेंकरें बाळे दारोदार । लाविलीं काहार । तारातीर करोनि ॥ & ॥ जीव 
घ्यांवा किंवा [दे. की.] द्यावा । तुझा आपुला केशवा | इतुकें उरलें आहे । भावाचिया निमित्यें ॥ २ ॥ तुकयाबंधु 
ह्मणे जग | बरें वाईट ह्मणो मग | या कारणें परी लाग।न संडावा सर्वथा ॥३॥ 








३००७. मायबाप निमाल्यावरी [पं. मीनल्यावरी.] | घातळें भावाचे आभारीं । तो ही परि हरी । तुज जाला 
असमाई ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ हे कां भक्तिचे उपकार । नांदतें विध्वंसिळें घर । प्रसन्नता [दे. त. *वेव्हार.] व्यवहार । 


विषयानुक्रम 


सेवटी हे जालासी ॥ ७ ॥ एका जिवावरी । होतों [पं. होते दोही कटुं-.] दोनी कुटुंबारी । चाळवूं तो [पं. उरी.] तरीं । 
तुज येतो निर्लज्ञा ॥ २ ॥ तुकयाबंधु ह्मणे भला । आणीक काय ह्मणावें तुला । वेडा [पं. त्याणीं.] त्याने केळा | 
तुजसंवें संबंधु ॥३॥ 





३००८. पूर्वी पूर्वजांची गती । हे चि आईकिली होती । सेवे लावूनि श्रीपती । निश्चिती केली तयांची ॥ 
१॥॥ध्रु.॥कां रे पाठी लागलासी । ऐसा सांग हृषीकेशी | [त. अद्याप तरी.] अद्यापवरी न राहासी । अंत पाहासी 
किती ह्यमूण ॥ & ॥ जन्मजन्मांतरीं दावा । आह्यां आपणां केशवा । निमित्य [पं. निमित्य चालवावा.] चालवा । 
काईसयास्तव हें ॥ २ ॥ तुकयाबंधु ह्मणे अदेखणा [पं. न देखणा.] । किती होसी नारायणा । देखो सकवेना । 
खातयासी न खात्या ॥३॥ 





३००९. निसुर संसार करून । होतों पोट भरून | केली विवसी निर्माण । देवपण दाखविलें ॥१॥॥ 
ध्रु. ॥ ऐसा काढियेला निस । काय ह्यूण सहित वंश । आणिलें शेवटास । हाउस तरी न पुरे ॥७ ॥ उरलो 
पालव्या सेवटीं । तें ही न देखवे दृष्टी । दोघांमध्ये तुटी । रोकडीचि पाडीली ॥ २ ॥ तुकयाबंधु ह्मणे गोड । बहु 
जालें अति वाड । ह्मणोनी कां बुड । मुळ्यांसहित खावे ॥३॥ 














३०१०. बरा जाणतोसी धर्णनीती । उचित अनुचित श्रीपती । करूं येते राती । ऐसी डोळे झांकूनि ॥१ 
॥॥ ध्रु. ॥ आतां जाब काय कैसा । देसी तो दे जगदीशा । आणिला वोळसा । आपणां भोंवता ॥ & ॥ सेवेचिया 
[पं. सवेकिया.] सुखास्तव । बळें धरिले अज्ञानत्व । येइल परि हा भाव । ज्याचा त्यासी कारणा ॥ २ ॥ तुकयाबंधु 
ह्मणे नाहीं । आतां आह्यां बोल कांहीं । जडोनियां पायीं । तुझे त्वां चि घेतळें ॥३॥ 











३०११. कांहीं विपत्ति अपत्यां । आतां अमुचिया होतां । काय होईल अनंता । पाहा बोलों कासया ॥१ 
॥॥ ध्रु. ॥ बरें अनायासे जालें । सायासेंविण बोले चाळे । काबाड चुकले । केलें कष्टावेगळे ॥ & ॥ बरा 
सांपडलासी वोजा । वर्मावरी केशीराजा । बोलायासी तुझा । उजुरचि नाहींसा ॥ २ ॥ तुकयाबंधु ह्मणे दगा । 
बरा दिला होता बागा । झडकरी [पं. चलगा.] चलागा । चांग दैवें पावलों ॥३॥ 





३०१२. देवा तुजपें माझ्या पूर्वजांचें त्रण । आहे तें कां नेदिसी अझून । अवगलासी झोंडपणें । परी मी 
जाण जीवें [पं. “जिरों नेदी” याच्याबद्दल “न सोडीं । “.] जिरों नेदीं ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ कळों येईल रोकडें । उभा करिन 
संतांपुढें । तुझें काय एवढें । भय आपुलें मागतां ॥ ७ ॥ आजिवरी [पं. होता.] होतों नेणता । तों तुज फावलें रे 
अनंता । कवडीचा तो आतां । पडों नेदीन फेर ॥ २ ॥ ठेविला ये जीवनीं जीव । ह्मणे तुकयाचा बंधव । माझा 
गळा तुझा पाव । एके ठायीं बांधेन ॥३॥ 

















३०१३. मागें असताही कळला । उमस घेऊं नसता दिला । तेणें चि काळें केला । असता अवघा 
निवाडा [पं. निवाड.] ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥इतका न लगता उशीर । न धिरतों भीडभार | सिद्धासी [दे. त. वेव्हार.] व्यवहार 
। कासयासी लागला ॥ % ॥ असोनियां माळ खरा । किती केल्या [पं. जाल्या.] येरझारा । धरणें [पं. “ही” नाहीं.] ही 
दिवस तेरा । माझ्या भावें घेतळें ॥ २ ॥ अझुन तरी इतक्यावरी । चुकवीं जनाचार हरी । तुकयाबंधु ह्मणे उरी । 
नाहीं तरी मुरे कांहीं ॥३॥ 








३०१४. आतां न राहें क्षण एक | तुझा कळला रे लौकिक । नेदीं हालों एक । कांहीं केल्यावाचूनि ॥१ 
॥॥ ध्रु. ॥ संबंध पडिला कोणाशीं । काय डोळे झांकितोसी । नेईन पांचांपाशीं । दे नाहींतरी वोढूनि ॥& ॥ सुखें 








विषयानुक्रम 





नेदीस जाणवले । नास केल्याविण उगले । तरि तें ही विचारिलें । आह्मी आहे तुज आधीं ॥२॥असेंच 
करूनि किती | नागविलीं नाहीं नीती । तुकयाबंधु ह्मणे अंतीं । न सोडिसी [पं. सोडी.] ते खोडी ॥३॥ 











३०१५. तुज ते सवे आहे ठावें । घ्यावें त्याचें बुडवावें । परि तें आह्यांसर्वे आतां न फावे कांहीं ॥१॥॥ 
ध्रु. ॥ नव्हो सोडायाचे धणी । कष्टें मेळविलें करोनि । पाहा विचारोनी । आढी धरोनि काम नाहीं ॥& ॥ अवघे 
राहिले प्रकार । जालों जीवासी उदार । असा हा निर्धार । कळला असावा असेल ॥ २ ॥ आतां निदसुर नसावें 
। गाठ पडली कुणब्यासवें । तुकयाबंधु ह्मणे राखावें । देवा महत्व आपुळें ॥३॥ 














३०१६. बहु बोलणें नये कामा । वाउगें तें पुरुषोत्तमा । एकाचि वचनें आह्यां । काय सांगणें तें सांग [पं. 
सांगा.] ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ देणें आहे कीं भांडाई [पं. भंडाई.] । करणें आहे सांग भाई । आतां भीड कांहीं । कोणी न धरी 
सर्वथा ॥ & ॥ मागें गेळें जें होउनी । असो तें धरित नाहीं मनीं । आतां पुढें येथूनि केसा काय विचार ॥२॥ 
सारखी नाहीं अवघी वेळ । हें तों कळतें सकळ | तुकयाबंधु ह्मणे खळखळ । करावी ते उरेल [पं.उरे.] ॥३॥ 














३०१७. आतां हें न सुटे न चुके । बोल कां दवडिसी फिके । जन लोक पारिखें । अवघे केलें म्यां 
यासाटीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ नये सरतां नव्हे भलें । तुझें लक्षण कळलें । बेसलासी काढिलें । देहाचे मुळीं दिवाळें ॥ 
& ॥ दिसतोसी बरा बोल कोंवळे । गुण मैंदाचे चाळे । दिमताती ये वेळे । काय करूं विसंबोनि ॥२ ॥ 
तुकयाबंधु ह्मणे देखतां । अंध बहिर ऐकतां । कैसें व्हावे आतां | इतकियाउपरी ॥३॥ 

















३०१८. तिहीं ताळीं हेचि हाक | ह्मणती पांढरा स्फटिक । अवघा बुडविला लौकिक । सुखें चि भीके 
[पं. भीक लागली.] ळाविलीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ थोंटा नांव शिरोमणी । नाहीं जोडा त्रिभुवनीं । ह्मणोनि शाहाणे ते 
कोणी । तुझे दारीं बैसतिना ॥ & ॥ निर्गुण निलाजिरा निनांवा । लंड झोंड कुडा देवा । [वे. “नागविसी रूपनावा* 
असा या चरणावर नवीन पाठ घातला आहे.”] नागवणा या नांवा । वांचूनि दुजा नाइकों ॥ २ ॥ सर्वगुणें संपन्न । कळों 
आलासी संपूर्ण | तुकयाबंधु ह्मणे चरण | आतां जीवें न सोडीं ॥३॥ 











३०१९. तो चि प्रसंग आळा सहज । गुज धरितां नव्हे काज । न संडितां लाज । पुढें वोज न दिसे ॥१ 
॥॥ ध्रु. ॥ तूं तर न होसी शाहाणा । नये सांगतों तें ही मना । आपण आपणा । आतां प्रयत्न देखावा ॥%॥न 
पुरवी पाहातां वाट । द्यावें [पं. प्रमाणाचे खट.] प्रमाण चोखट । कास घाळूनियां नीट । चौघाचार करावा ॥२॥ 
आतां श्रमःचें कारण । नव्हे व्हावें उदासीन । न पडे तयाविण | गांठी तुकयाबंधु ह्मणे ॥३॥ 

















३०२०. हळूहळू जाड । होत चालिले लिंगाड । जाणवेल निवाड [पं. निवाडे.] । न करिसी परी पुढें ॥१ 
॥॥ध्रु. ॥मी तों सांगून उतराई । [पं. आलो.] जालों आतां तुज काई । कळा येईल भाई । तैसा करीं विचार ॥ ७ 
॥ मागें युगें अठ्ठाविस । जालीं दिवसाचा दिवस । मुदल व्याज कासावीस । होसी देवा ये कार्मे ॥२॥ 
तुकयाबंधु ह्मणे राखें | आतां टाकीं तुझीं तीं सुखें । जगजाहिर ठाउकें । जालें नाहीं खंडलेसें ॥३॥ 














३०२१. पत्र उचटिले प्रेत्नें । ग्वाही [पं. करावया.] कराया कारणें । नाहींतरी पुण्यें । तुझ्या काय उणें 
आह्यां ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ नांव तुझे चि करोनि । आहों सुखें पोट भरोनि । केली जाणवणी । ह्मणउनि नाहीं 
ह्मणसील ॥ & ॥ आतां इतकियाउपरी । दे नको भलतें करीं । ह्मणती त्रद्णकरी । आमुचा इतकें उदंड ॥२॥ 
तुकयाबंधु जागा । अळवावया पांडुरंगा | केला कांहीं मागायाची नव्हती गरज ॥३॥ 








विषयानुक्रम 


३०२२. माझ्या भावें केली जोडी । न सरेसी कल्पकोडी । आणियेळलें धाडी । घालुनि अवघे वैकुंठ ॥१ 
॥॥ ध्रु. ॥आतां न लगे यावें जावें । कोठें कांहीं च करावें । जन्मोजन्मी खावें । सुखें बैसोनर्से जाळे ॥७॥ 
असंख्य संख्या नाहीं पार । आनंदें दाटलें अंबर । न माये अपार । त्रिभुवनीं सांटवितां ॥ २ ॥ अवघें भरलें 
सदोदित । जाले सुखाचे पर्वत । तुकयाबंधु ह्मणे परमार्थ । घन अद्भुत सांपडलें ॥३॥ 











३०२३. आतां चुकलें देशावर । करणें अकरणें सर्वत्र । घरासी आगर । आला सकळसिद्धींचा [पं. 
सिद्धांचा.] ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जालों निघाई निघार्ने । लागळें अनंतगुणरत्न । जन्माचे विच्छिन्न । दुःख जालें [पं. 
दरिद्र.] दारिद्र ॥ ७ ॥ तारूं [पं. लागलें.] सागरिंचें अवचितें । हेंदोवळें आलें येथें । ओढिलें संचितें । पूर्वदर्ते 
लाधले ॥२॥ तुकयाबंधु ह्मणे सीमा । नाहीं आमुचिया दैवा । आतां पुरुषोत्तमा । ऐसा सवदागर सांपडला ॥ ३ 
॥ 














३०२४. सांपडलें जुने । आमुच्या वडिलांचें ठेवणें । केली नारायणें । कृपा पुण्यें पूर्वीचिया ॥१ ॥॥ ध्रु. 
॥ सुखें [पं. आनंदरूपें.] आनंदरूप आतां । आह्मी आहों याकरितां । निवारली चिंता । देणें घेणे चुकळें ॥७ ॥ 
जालें भांडवल घरिंचें । अमुप नाम विठ्ठलाचे । सुकृत भावाचें । हें तयानें [पं. दाखविले.] दाविळें ॥२ ॥ तुकयाबंधु 
ह्मणे फिटला | पांग नाहीं बोलायाला । चाड दुसरी विठ्ठला । वांचूनियां आणीक ॥३॥ 











॥३७॥ 








३०२५. काम क्रोध अहंकार नको देहीं । आशा तृष्णा माया लञ्ञा चिंता कांहीं । वास पंढरीचा जन्म 
सदा देई । आणीक दुजें मागणें तुज नाहीं ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. “कृपा देई दान” हे पहिले शब्द नसून “ये हरि मज देई दान नाशीं 
त्रिमिर०” असें आहे.] कृपा देई दान हरि मज कृपा देई दान । नासीं त्रिमिर दाखवीं चरण । आर्त पुरवावें भेटी 
देऊन । नको उपेक्षं आलिया शरण ॥ ७ ॥ नाम अखंड हृदयीं राहो वाणी । न पडो विसर क्षण ज्यागृति स्वप्नीं 
। संतसमागम ऐसा दे लावुनि । आणीक दुजें कांहीं नेणें तुजवांचूनि ॥ २ ॥ पंथपुरिंचा रविसुत पुरे आतां | आड 
करावा भवसिंधु ऐसा नव्हता । नाहीं आडताळा त्रेलोक्यामाजी सरता । विनवी तुकयाबंधु चरणीं ठेवूनि माथा 
॥३॥ 




















३०२६. तटाचे जातीला नाहीं भीड भार । लाता मारी थोर लाहान नेणे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [वे. त. परी तो त्या 
विशेष मानुष होऊन.] परी त्या विशेष मनुष्य होऊनि । करी खंड मान वडिलांचा ॥ ७ ॥ बरेसा गाढव माया ना [पं. 
नाहीं.] बहीण । भुंके चवीविण [पं. भलेचि.] भळतें चि ॥ २ ॥ तुकयाबंधु ह्मणे बोकड मातले । न विचारी [पं. 
विचारितां.] आपुले तोंडीं भुते ॥३॥ 








३०२७. मायझवा खर गाढवाचे बीज । तें [पं. तें हें रासें (ऐसे?).] ऐसें सहज कळाीं येतें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
आपमानिलें जेणें श्रेष्ठाचें वचन । ते चि त्याची खुण ओळखावी ॥ & ॥ [दे. त. मद्यपीर पुरा.] मद्यपी तो पुरा अधम 
यातीचा । तया उपदेशाचा राग वांयां ॥२ ॥ तुकयाबंधु ह्मणे पिसाळलें सुने ।आप पर तेणें न विचारावे ॥३॥ 








३०२८. मत्स्यकूर्मशोषा कोणाचा आधार । [पं. पृथ्वीचा.] पृथिवीचा भार वाहावया ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ काय 
धाक आह्यां कासयाची चिंता । ऐसा तो असतां साहाकारी ॥ ७ ॥ शंखचक्रगदा आयुर्धे अपार । वागवितो भार 
भक्तांसाटीं ॥२ ॥ पांडवां जोहरी राखिले कुसरी | तो हा बंधुचा केवारी तुकयाच्या ॥३॥ 





विषयानुक्रम 





३०२९. राम ह्मणतां कामक्रोधांचें दहन । होय अभिमान देशघडी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ राम ह्मणतां कर्म 
तुटेल भवबंधन । नये श्रम सीण [पं. स्वप्नामाजी.] स्वप्नास ही ॥ ७ ॥ राम [दे. ह्मणे.] ह्मणतां जन्म नाहीं गर्भवास । 
नव्हे दारिद्रास पात्र कधीं ॥२॥ राम ह्मणतां यम शरणागत बापुडे । आढळ पद पुढें काय तेथें ॥३॥ राम 
ह्मणतां धर्म [दे. घडतील.] घडती सकळ । तिमिरपडळ [दे. त. पं. त्रिमिर.] नासे हेळा ॥ ४ ॥ राम ह्मणतां ह्मणे 
तुकयाचा बंधु । तरिजेलळ भवसिंधु संदेह नाहीं ॥५॥ 











३०३०. मरोनि जाईन गुणनामावरूनि । तुझ्या चक्रपाणी मायबापा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ चुकविलीं दुःखें 
मायेचा वोळसा । तोडोनियां आज्यापाश तेणें ॥& ॥ केली काया तनु हिंवसी शीतळ । चिंतातळपळ नाहीं ऐसी 
॥२॥ काळे तोंड काळ करूनि राहिलें । भूतमात्र जाळे सज़नसखें ॥३ ॥ तुकयाबंधु ह्मणे अवघ्या [दे. देज्ञदिज्ञा. 
त. अवघा देशदिज्ञा.] दशदिशा । मुक्‍त रे [पं. “२” नाही.] परेज्ञा तुझ्या पुण्यें ॥४॥ 








३०३१. आतां मागतों तें ऐक नारायणा । भावपूर्वक मनापासूनियां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ असों दे मोकळी 
जिव्हा जरि गाइल गुण | नाहीं तरी खिळुन टाकीं परती ॥ & ॥ मातेचिया परी देखती परनारी । ठेवीं नेत्र तरी 
नाहीं [पं. “तरि” नाहीं.] तरि नको ॥२॥ तरी बरें कांटाळा करिती निंदास्तुतीचा । नाहीं तरि कानांचा ही देख 
प्रेत्त ॥३ ॥ [पं. सकळा.] सकळ इंद्रियांचा निग्रह करूनि एक ॥ [दे. राखवी.] राखावीं पृथक तोडोनि [पं. तोडोनियां 
.] भ्रम ॥४ ॥ तुकयाबंधु ह्मणे ते चि वाट प्राणां। पडतां नारायणा विसर तुझा ॥५॥ 











३०३२. नमस्कारी भूतें विसरोनि याती । तेणें आत्मस्थिती जाणीतली ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ परउपकारीं 
वेचियेल्या शक्‍ती । तेणें आत्मस्थिती जाणीतली ॥ & ॥ द्वैताद्वेतभाव [दे. त. द्वयें द्वेतभाव.] नाहीं जया चित्तीं । तेणें 
आत्मस्थिती जाणीतली ॥ २ ॥ जयाचिये वाचे नये निदास्तुती । तेणें आत्मस्थिती जाणीतली ॥ ३ ॥ उचित 
अनुचित जाणे धर्मनीती । दृढ भाव भक्ति मानव तो ॥ ४ ॥ तुकयाबंधु ह्मणे वरकड ते येर । संसाराचे खर 
भारवाही ॥५॥ 











३०३३. चवदा भुवर्ने लोक तिन्हीं दाढे जो कवळी । संपुष्ट तो [त. “तो” नाहीं.] संबळीमध्यें देखा ॥१ ॥ ॥ 
ध्रु. ॥ उत्पत्तिसंहारकरिता जो पाळण । तो नंदा [पं. नंदाचा.] नंदन ह्मणवीतसे ॥ ७ ॥ असुर [त. पं. तोरडी.] 
तोडरी दैत्यांचा काळ । जाला द्वारपाळ बळीचा तो ॥ २ ॥ लक्षुमीचा स्वामी क्षीराच्या सागरा । उच्छिष्टकवळा 
[पं. उच्छिष्ट कळवळा.] पसरी मुख ॥३ ॥ तुकयाबंधु ह्मणे चतुरांचा रावो । भावें तो पाहा [त. वो.] हो केला वेडा ॥४ 
॥ 








३०३४. कोण या पुरुषार्थाची गति । आणियेला हातोहातीं । जाहाज पृथ्वीपति । केली ख्याती अद्भुत 
॥१॥॥ ध्रु. ॥भला रे पुंडलिका भला । महिमा नव जाये वर्णिला । दगा देउनि अवघियांला । सांटविळें 
अविनाश ॥४॥ केलें एके घरीं केणें [दे. “केलें” दोनवेळ आहे.] । भरलीं सदोदित दुकाने । दुमदुमिलीं सुखाने । हे 
भाग्याची पंढरी ॥ २ ॥ तुकयाबंधु ह्मणे किल्ल्या । संताचे हातीं दिल्या । आंगावेगळें आपुल्या । टाकुनि जाला 
[दे. त. पं. मेहेमान.] महिमान ॥३॥ 














३०३५. पाहा हो कलिचें महिमान । असत्यासी रिझलें जन । पापा देती अनुमोदन । करिती हेळण 
संतांचे ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ ऐसें अधर्माचें बळ | लोक झकविले सकळ । केलें धमर्चि [त. वाटोळें.] निर्मूळ । प्रळयकाळ 
आरंभला ॥॥ थोर या युगाचे आश्चर्य । ब्रह्मकर्म उत्तम सार । सांडूनियां द्विजवर । दावलपीर स्मरताती ॥२ 
॥ ऐसे यथार्थाचे अनर्थ । जाला बुडाला परमार्थ । नाहीं जाली ऐसी नीत । हा हा भूत पातळें ॥३ ॥ शांति क्षमा 








विषयानुक्रम 





दया । भावभक्ति सत्क्रिया । ठाव नाहीं सांगावया | [पं. सत्वधेर्या.] सत्त्वधैर्य भंगिळें ॥ ४ ॥ राहिलें [वे. त. 
वर्णावर्णधर्म.] वर्णाश्रमधर्म । अन्योन्य विचरती कर्म । ह्मणवितां रामराम । [पं. महाश्रम.] श्रम महा मानिती ॥५ ॥ थेर 
भोरपाचे [पं. भोरप्याचे.] विशीं । धांवती भूतें [दे. त. पं. आविसा] आमिषां तैसीं । कथा पुराण ह्मणतां सिसी । तिडीक 
उठी [पं. नरक्‍्याचे.] नकऱ्याचे ॥ ६ ॥ विषयलोभासाटीं । सवार्थेसीं प्राण साटी । [पं. परमार्थेसी.] परमार्थी पीठ मुठी | 
मागतां [पं. उठी.] उठती सुनींसीं ॥७ ॥ धनाढ्य देखोनि अनामिक । तयातें [पं. मानिती.] मनिती आव्यक । 
अपमानिले वेदपाठक । सात्त्विक झास््रज्ञ संपन्न ॥ ८ ॥ पुत्र ते [पं. “ते” नाही.] पितियापाशीं । सेवा घेती सेवका 
ऐसी । सुनांचिया दासी । सासा जाल्या आंदण्या ॥ ९ ॥ खोटें जालें आली बिंबसी । केली मर्यादा नाहींसी । [दे. 
त. भ्रतारें तीं भार्यासी । रंक तैसें.] भार्या भ्रतारेंसी । रंक तैसीं मानिती ॥ १० ॥ नमस्कारावया हरिदासां । [पं. लाज 
धरिती०.] लाजती धरिती कांहीं गर्वसा । पोटासाटीं खौसा । वंढिती मलिंछाच्या [पं. मिलिंदाच्या] ॥११ ॥ बहुत पाप 
जालें उचंबळ । उत्तम न ह्मणती चांडाळ । अभक्ष भक्षिती विटाळ । कोणी न धरी [पं. धरिती.] कोणाचा ॥ १२ ॥ 
कैसें जालें नष्ट वर्तमान । एकादशीस खाती अन्न । विडे घेऊनि ब्राह्मण । अविंदवाणी वदताती ॥ १३ ॥ कामिनी 
विटंबिल्या कुळवंती । वदनें [पं. दासीची प्रीती चुंबिती.] दासीचीं चुंबिती । सोवळ्याच्या [पं. स्थिती.] स्फीती । जगीं 
मिरविती पवित्रता [पं. पवित्र] ॥ १४ ॥ मद्यपानाची सुराणी । नवनीता न [त. पुसती.] पुसे कोणी । केळवती 
व्यभिचारिणी । दैन्यवाणी पतिव्रता ॥ १५ ॥ केवढी दोषाची सबळता | जाली पाहा हो भगवंता । पुण्य धुडावोनी 
संता । तीर्था हरी आणिली ॥ १६ ॥ भेणे मंद [पं. जाली.] जाल्या मेघवृष्टि । आकांतली कांपे सृष्टि । देव रिगाले 
कपाटीं । आटाआटी प्रवर्तली ॥ १७ ॥ अपीक धान्यें दिवसें दिवसें । गाई हसी चेवल्या गोरसें । नगरें दिसती 
[पं. उद्दंस.] उध्वंसें | पिकलीं [पं. बहुवस.] बहुवसें पाखांडें ॥ १८ ॥ होम हरपलीं हवनें । यज्ञयाग अनुष्ठाने । 
जपतपादिसाधर्ने । आचरणें भ्रष्टलीं ॥१९ ॥ अठरा [पं. यातीचा.] यातींचे व्यापार | [पं. करितात.] करिती तस्कराई 
विप्र । सांडोनियां शुद्ध शुभ्र । वस्त्रे निळीं पांघरती ॥ २० ॥ गीता ळोपली गायत्री । भरळे चमत्कार मंत्री । 
अश्वाचियापरी । कुमारी विकिती वेदवक्ते ॥ २१ ॥ वेदाध्ययनसंहितारुचि | [पं. काद्या.] भकाद्या करिती तयांची 
। आवडी पंडितांची । मुसाफावरी बैसली ॥ २२ ॥ मुख्य सर्वोत्तम साधने । तीं उच्छेदुनि केलीं दीनें । कुडीं [दे. 
कापटें.] कापट्यें महा मोहनें । मिरविताती दुर्जन ॥ २३ ॥ कळाकुशळता चतुराई । तर्कवादी भेद निंदेठायीं । 
विधिनिषेधाचा वाही । एक ही ऐसीं नाडलीं ॥ २४ ॥ जे [पं. “जे” नाही.] संन्यासी तापसी ब्रह्मचारी । होतां वैरागी 
दिगांबर निस्पृही वैराग्यकारी [पं. “वैराग्यकारी” नाहीं.] । [पं. कामक्रोध.] कामक्रोधें व्यापिळे भारी । [पं. इच्छेकरीं.] 
इच्छाकरीं न सुटती ॥ २५ ॥ कैसें विनाशकाळाचें कौतुक । राजे जाले प्रजांचे अंतक । पिते पुत्र सहोदर । [दे. 
एकएक (असें मागून केलें आहे).] एकाएक इात्रुघातें वर्ती ॥ २६ ॥ केवढी ये [पं. “ये” नाही.] रांडेची अंगवण | भ्रमविळें 
अवघें जन । याती अठरा चाऱ्ही वर्ण । कर्दम करूनि विटाळले [पं. टाकिली.] ॥ २७ ॥ पूर्वी होतें भविष्य केलें । 
संतीं तें यथार्थ जालें । ऐकत होतों तें देखिलें । प्रत्यक्ष लोचनीं ॥ २८ ॥ आतां असो हें आघवें । गति नव्हे 
कळीमध्यें [पं. “वागवरावें' नाही.] वागवरावें । देवासी [पं. करुणा भाका वेगे.] भाकोनि करुणावें । वेगें स्मरावें अंतरीं ॥ 
२९ ॥ अगा ये वैकुंठनायका | काय पाहातोसि या कौतुका | धांव कलीनें गांजिलें लोकां । देतो हाका सेवक 
तुकयाचा ॥ ३० ॥ 






























































३०३६. केली हार्णाळां अंघोळी । येऊनि बैसळों राउळीं ॥ १ ॥ अजिचें जालें भोजन । राम कृष्ण 
नारायण ॥ २ ॥ तुकयाबंधु ह्मणे नास । नाहीं कल्पांती जयास ॥३॥ 





॥ १२ ॥ 


३०३७. तुजलागीं माझा जीव जाला पिसा । [पं. अवलोकितां.] अवलोकितों दिशा पांडुरंगा ॥ १ ॥ 
सांडिला [दे. त. वेव्हार.] व्यवहार माया लोकाचार | छंद निरंतर हा चि मनीं ॥ ७ ॥ आइकिलें कानीं तें रूप 





विषयानुक्रम 


लोचन [पं. लोचनीं.] । देखावया सीण करिताति ॥ २ ॥ प्राण हा विकळ होय कासावीस | जीवनाविण मत्स्य 
तयापरी ॥३ ॥ तुका ह्मणे आतां कोण तो उपाव | करूं तुझे पाव आतुडे तो ॥४॥ 


३०३८. कोणे गांवीं आहे सांगा हा विठ्ठल । जरी ठावा असेल तुह्यां कोणा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ लागतसें 
पायां येतों लोटांगणीं । मात तरी कोणी सांगा [पं. त्याची.] याची ॥ ७ ॥ गुण रूप याचे [पं. वाणिता.] वाणिती या 
संतां । मज क्षेम देतां सुख वाटे ॥ २ ॥ सर्वस्वें हा जीव ठेवीन चरणीं । पांडुरंग कोणी दावी तया ॥३ ॥ तुका 
ह्मणे गाईवत्सा [पं. ताडातोडी.] तडातोडी । तैसी जाते घडी एकी मज ॥४॥ 





३०३९. एकाचिये सोई कवित्वाचे बांधे । बांधिळिया [दे. त. साध्य.] साधे काय तेर्थे ॥१॥॥ ध्रु. ॥काय 
हातीं लागे भुसाचे कांडणीं । सत्यासी दाटणी करुनि कायें ॥ & ॥ [पं. ठेवी.] कवित्वाचे [पं. कवित्वाची.] रूढी 
पायां [पं. पडे.] पाडी जग | सुखावोनि मग नरका जाय ॥ २ ॥ तुका ह्मणे देव केल्याविण साहे । फजिती ते [दे. 
“ते” नाहीं. त. ती.] आहे लटिक्या अंगीं ॥३॥ 





३०४०. भल्याचें [दे. त. पं. दरुषण.] दर्शन । तेथें शुभ चि [त. शहकुन.] वचन ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ बोलावी हे 
धर्मनीत । क्षोभे होत नाहीं हित ॥& ॥ मर्यादा ते बरी । वेळ जाणावी चतुरीं ॥२॥ तुका ह्मणे बहु । लागे ऐसें 
बरें मऊ ॥३॥ 





३०४१. आवडीनें धरिलीं नांवें । प्रियाभावें चिंतन ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ वेडा जाला वेडा जाला | लांचावला 
भक्तीसी ॥ ७ ॥ निचाड्या [पं. निचाड हा.] चाड धरी । तुळसी करीं दळ मागे ॥२॥ धरिळा मगन करी बळ । 
तुका ह्मणे कळ पायीं ॥३॥ 


३०४२. कंठीं राहो नाम | अंगीं भरोनियां प्रेम ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसें द्यावें कांहीं दान | आलों पतित शरण 
॥४ ॥ संतांचिये पायीं | [पं. ठेवा वेळावेळां.] वेळोवेळां ठेवी डोई ॥ २ ॥ तुका ह्मणे तरें | भवसिंधु [पं. एकसरें.] एका 
सरें॥३॥ 


३०४३. विठ्ठल विठ्ठल येणें छंदें । ब्रह्मानंदें गजविं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. वाहे.] वाये टाळ टाळ्याटाळी । 
होइल [पं. होय.] होळी विघ्नांची ॥ ७ ॥ विठ्ठल [दे. त. आद्ये] आदि अवसानीं । विठ्ठल मनीं स्मरावा [पं. धरावा.] ॥ 
२॥ तुका ह्मणे विठ्ठलवाणी । वदा कानीं आईका ॥३॥ 





३०४४. पंढरीचे वारकरी । ते अधिकारी मोक्षाचे ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ पुंडलिका दिला [पं. दिधला.] वर । 
करुणाकरं विठ्ठले ॥&७ ॥ मूढ पापी जेसे तैसे । उतरी कासे लावूनि ॥२ ॥ तुका ह्मणे [त. गोवियेले ] खरें जालें । 
एका बोलें संतांच्या ॥३॥ 








३०४५. अमृताचीं फळें [पं. अमृत चि.] अमृताची वेली । ते चि पुढें चाळी बीजाची [पं. बिजाचिया .] ही ॥१ ॥ 
॥ ध्रु. ॥ ऐसियांचा संग देई नारायणा । बोलावा वचना जयांचिया ॥ & ॥ उत्तम सेवन सितळ कंठासी । पुष्टी 
कांती तैसी दिसे वरी ॥२॥ तुका ह्मणे तैसें होइजेत संगें । वास लागे अंगें चंदनाच्या [पं. चंदनाचा.] ॥३ ॥ 


विषयानुक्रम 


३०४६. पंढरीसी जा रे आलेनो संसारा । दीनाचा सोयरा पांडुरंग ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ वाट पाहे उभा 
भेटीची आवडी । कृपाळू तांतडी उतावीळ ॥ ४ ॥ मागील परिहार पुढें नोव्हे [पं. नाहीं. दे. नेहे.] सीण । जालिया 
[दे. दर्षणें] दर्षण एकवेळा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे नेदी आणिकांचे हातीं । बैसला तो चित्तीं निवडेना ॥३॥ 











३०४७. न कळे तें कळों येईल उगले । नामें या विठ्ठले एकाचिया ॥१॥॥ध्रु.॥न दिसें तें दिसों 
येईल उगलें । नामें या विठ्ठळें एकाचिया ॥ ७ ॥ न बोलों तें बोलों येईल उगळें । नामें या विठ्ठळें एकाचिया ॥ 
२॥ न. भेटे तें भेटों येईल आपण । करितां चिंतन विठोबाचें ॥३ ॥ अलभ्य तो लाभ होईल अपार | नाम 
निरंतर ह्मणतां वाचे ॥४ ॥ तुका ह्मणे आसक्त जीव [त. जड जीव.] सर्वभावे । तरतील नांवें विठोबाच्या ॥५॥ 




















३०४८. [पं. बहुजन्म.] बहुजन्मे केला लाग । तो हा भाग लाधलों ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जीव देइन हा [पं. 
पायातळीं.] बळी । करीन होळी संसारा ॥ ७ ॥ गेलें मग नये हाता । पुढती चिंता [पं. वाढत असे.] वाटतसे ॥२॥ 
तुका ह्मणे तांतड करूं | पाय धरूबळकट ॥३॥ 





३०४९. भक्तिप्रेमसुख नेणवे आणिकां । पंडित वाचकां ज्ञानियांसी ॥ १ ॥ आत्मनिष्ठ जरी जाले 
जीवन्मुक्त । तरी भक्ति सुख दुर्लभ त्यां ॥ २ ॥ तुका ह्मणे कृपा करिल नारायण । तरि च हें वर्म पडे ठावें [दे. 
त. ठायीं.] ॥३ ॥ 





३०५०. दुधाळ गाढवी जरी जाली पाहे । पावेल ते काय धेनुसरी ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कागाचिया गळा 
पुष्पाचिया माळा । हंसाची तो [पं. ते.] कळा काय जाणे ॥ ॥ मर्कटें अंघोळी लावियेले टिळे | ब्राह्मणाचे लीळे 
[पं. लळे.] वर्तू नेणे ॥२ ॥ जरी तो ब्राह्मण जाला कर्मभ्रष्ट । तुका ह्मणे श्रेष्ठ तिहीं लोकीं ॥३॥ 











३०५१. देव भक्‍तालागीं करूं नेदी संसार । अंगें वारावार [पं. करीतसे.] करोनि ठेवी ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
भाग्य द्यावें तरी अंगीं भरे ताठा । ह्मणोनि करंटा करोनि ठेवी ॥ ७ ॥ स्त्री द्यावी गुणवंती नसती गुंते आज्ञा । 
यालागीं कर्कशा [पं. करूनि ठेवी.] पाठी ळावी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे [पं. साक्ष मज आली०.] मज प्रचित आली देखा । 
आणीक या लोकां काय सांगों ॥३॥ 





३०५२. वाघे उपदेशिला कोल्हा । सुखें खाऊं [पं. देरे मला ।] द्यावें मला ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥अंतीं मरसी तें न 
चुके । मज [पं. कां.] ही मारितोसी भुकें ॥ ७ ॥ येरू ह्मणे भला भला । निवाड [पं. तुझे तोंडे निवाड जाला.] तुझ्या 
तोंडें जाला ॥ २ ॥ देह तंव [पं. तो.] जाणार । घडेल हा [पं. पर.] उपकार ॥ ३ ॥ येरू ह्मणे मनीं । ऐसें जावें 
समजोनि ॥४ ॥ गांठी पडली ठका ठका । [ं. त्याचें वर्म बोले.] त्याचा धर्म बोळे तुका ॥५॥ 


३०५३. जेथें आठवती स्वामीचे ते पाय । उत्तम ते [पं. तो.] ठाय रम्य स्थळ ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ रान अथवा 
घर एकांत लोकांत । समाधान चित्त तें ते घडी ॥ & ॥ धन्य तो हा काळ सरे आनंदरूप | वाहातां संकल्प 
गोविंदाचे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे लाभकाळ तें [त. तो.] चि जीणें [पं. जेणे.] । भाग्य नारायण उत्तम तें ॥३॥ 








३०५४. तुजन भें मी कळिकाळा । मज नामाचा जिव्हाळा ॥१॥॥ ध्रु. ॥ माझा बळिया नेणसी कोण | 
संतां साहे नारायण ॥ & ॥ शंख वघिला सागरीं । वेद घेउनि आला चारी ॥ २ ॥ [पं. कूर्म.] कूर्मे देत्य वधिला 
जेठी । हात पाय लपवी पोटीं ॥ ३ ॥ [पं. वराहरूप.] वाराहरूप धरिले गाढें । धरा प्रतापे धरिळी दाढे ॥४॥ 
हिरण्यकऱ्यप विदारिला । भक्‍त [पं. प्रर्‍्हाद.] प्रल्हाद रक्षिला ॥५ ॥ वामन जाला दिनानाथ । बळी पाताळीं 








विषयानुक्रम 


घातला दैत्य ॥६॥ छेदुनियां सहस्र भुजा । कामधेनु आणिली बोजा ॥ ७ ॥ शिळा प्रतापें सागरीं तारी । स्थापी 
बिभीषण रावण मारी ॥ ८ ॥ मारोनियां कंसराव | पिता सोडविला वसुदेव ॥ ९ ॥ पांचाळीसी गांजितां वैरी । 
वस्त्रे आपण जाला हरी ॥ १० ॥ गजेंद्र स्मरे राम राम । त्यासी पाववी वैकुंठधाम ॥ ११ ॥ तुका ह्मणे हरिरूप 
जाले । पुन्हा जन्मा नाहीं आळे ॥१२॥ 





३०५५. [पं. सर्वभूती०.] सर्वा भूतीं द्यावें अन्न । द्रव्य पात्र विचारोन । उपतिष्ठे कारण | तेथें बीज पेरीजे [त. 
पेरावें.] ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पुण्य करितां होय पाप । [पं. दुब.] दुग्ध पाजोनि पोशिला [त. सर्प.] साप । करोनि [पं. 
अघोराचा.] अघोर जप । दुःख विकत घेतलें ॥& ॥ भूमी पाहातां नाहीं वेगळी । माळ बरड एक काळी । उत्तम 
निराळी । मध्यम कनिष्ठ ॥ २ ॥ ह्मणोनि विवेकें । कांहीं [पं. करणें तें निके.] करणें निकें । तुका ह्मणे फिकें । रुची 
नेदी मिष्टान्न ॥३॥ 








३०५६. देवावरी भार । वृत्ति अयाचित सार ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ देह देवाचे सांभाळी । सार योजे यथाकाळीं 
॥ ४ ॥ विश्वासीं निर्धार । विस्तारील विश्वंभर ॥२ ॥ तुका ह्मणे व्हावें । बळ एक चि जाणावें ॥३॥ 








३०५७. वर्त्ततां [पं. बसर.] बासर । काय करावें शरीर ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ ठेवा नेमून नेमून । माझे तुंमचे पायीं 
मन ॥ ७ ॥ नेदाविया वृत्ती । कोठें फांको चि श्रीपती ॥२ ॥ तुका ह्मणे भले । जन्मा येऊनियां [पं. ज्याले.] जाले 
॥३॥ 





३०५८. केली प्रतिज्ञा [दे. त. प्रज्ञा] मनाशीं । [पं. तरि.] तई मी [दे. त. दान.] दास सत्यत्वेशीं । नेईन [पं. 
नेईपाया०.] पायांपाशीं । स्वामी मूळ पंढरिये ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तोंवरी हें भरीं पोट । केला तो मिथ्या बोभाट । नाहीं 
सांपडली वाट । सइराट फिरतसें ॥ ७ ॥ ज्यावें आदराचे जिणें [पं. ज्याणें] । स्वामी कृपा करी तेणें । पाळिल्या 
वचर्ने । सख्यत्वाचा अनुभव ॥ २ ॥ घडे तैसें घडो आतां । मायबापाची हे [दे. त. “हे” नाहीं.] सत्ता | तुका ह्मणे 
चिंता । काय पाहें [पं.मारग.] मारगा ॥३॥ 





३०५९. नेत्र झाकोनियां काय जपतोसी । जंव [पं. जरी.] नाहीं मानसीं [पं. प्रेममाव] भावप्रेम ।॥१ ॥॥ ध्रु. 
॥ उघडा मंत्र जाणा राम कृष्ण ह्मणा | तुटती यातना गर्भवास ॥ ७ ॥ मंत्र [पं. मंत्र तंत्र संध्या करिसी०.] यंत्र कांहीं 
करिसी जडी बुटी । तेणें भूतसृष्टी पावशील ॥ २ ॥ [पं. तुका ह्मणे ऐक सुंदर मंत्र एक ।.] सार तुका जपे बीजमंत्र एक । 
भवसिंधुतारक [पं. रामनाम.] रामकृष्ण ॥३ ॥ 








३०६०. संत मारगीं चालती । त्यांची लागो मज माती ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ काय करावीं साधनें । काय नव्हे 
एक तेणें ॥&॥ शेष घेईन [पं. सेबीन.] उच्छिष्ट | धाय धर्णावरी पोट ॥२॥ तुका ह्मणे संतां पायीं । जीव ठेविला 
निश्चयीं ॥३॥ 





३०६१. जैसें तैसें बाळ मातेसी आवडे । बोलतां बोबडे शब्द गोड ॥१ ॥ आपुले आवडी लेववी खाववी 
। पाहोनियां जीवीं सुख वाटे ॥२॥ तुका ह्मणे काय देऊं परिहार | काय तें साचार जाणतर्से ॥३॥ 








३०६२. देवाचिया वस्त्रा स्वप्नीं ही नाठवी । स्त्रियेसी पाठवी उंच साडी । ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ गाईचे पाळण 
नये चि विचारा । अश्वासी खरारा करी अंगें ॥७ ॥ लेकराची [पं. गांड] रास स्वयें धांवें क्षाळूं । न ह्यणे प्रक्षाळूं 
द्विजपायां [पं. द्विजपाय.] ॥ २ ॥ तुका ह्मणे त्याच्या तोंडावरि थुंका | जातो यमळोका भोगावया ॥३॥ 








विषयानुक्रम 





३०६३. उरा लावी उर आळंगितां कांता | संतासी भेटतां अंग चोरी ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अतीत देखोनि होय 
पाठमोरा । व्याह्यासी सामोरा जाय वेगीं ॥ ७ ॥ द्विजा नमस्कारा मनीं भाव कैचा | तुर्काचे दासीचा लेक होय 
॥२॥ तुका ह्मणे तुह्षीं क्रोधासी न यावें । स्वभावा करावें काय कोणीं ॥३॥ 














३०६४. ब्रह्मज्ञान जरी [दे. केलें] कळे उठाउठी । तरि कां हिंपुटी वेदश्ञास्रे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ शास्त्रांचे 
भांडण जप तीर्थाटण [दे. तीर्थाटणें.] | उर्वीचे भ्रमण या च साटीं ॥७ ॥ याचसाटीं जप याचसाटीं तप । व्यासें ही 
अमुप ग्रंथ केले ॥२॥या च साटीं संतपाय हे सेवावे । तरि च तरावें तुका ह्मणे ॥३॥ 











३०६५. गायत्री विकोन पोट जे जाळिती । तया होय गति यमलोकीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कन्येचा जे नर 
करिती विकरा | ते जाती अघोरा नरकपाता ॥ ७ ॥ ना गाऊनियां द्रव्य जे मागती । नेणों तयां गति केसी होय 
॥ २ ॥ [पं. “केसें होइल त्यांचें तेच हो जाणती । आह्यांसी संगति नलगे त्यांची. ॥” हें कडवें ज्यास्त आहे.] आमुचा सांगाती आहे तो 
श्रीहरि।न लगे दुराचारी तुका ह्मणे ॥३॥ 





३०६६. साधूच्या दर्शना लाजसी गव्हारा । वेश्येचिया घरा [पं. पुष्प.] पुष्पे नेसी ॥ १ ॥ वेश्या दासी 
मुरळी वोंवळी । ते तुज सोंवळी वाटे कैज्ञी ॥२ ॥ तुका ह्मणे आतां लाज घरीं बुच्या । टांचराच्या कुव्या मारा 
वेणी [दे. त. वेणीं.] ॥३ ॥ 











३०६७. राउळसी जातां त्रास मानी मोठा । बैसतो चोहोटां आदरेशीं ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥न करी स्नान 
संध्या ह्मणे रामराम । गुरुगुडीचे प्रेम अहनिंशी ॥ & ॥ देवाब्राह्मणासी [पं. नजाय] जाईना शरण । दासीचे चरण 
वंदी भावें ॥ २ ॥ सुगंध चंदन सांडोनियां माशी । वसे [पं. दुर्गंधासो अत्यादरें .] दुर्गधीशीं अतिआदरें ॥३॥ तुका 
ह्मणे अरे ऐक भाग्यहीना । कां रे रामराणा विसरसी [पं. विसरलासी.] ॥४ ॥ 





३०६८. दुर्बुद्धि ते मना । कदा नुपजो नारायणा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. आतां मज ऐसें.] आतां ऐसें करीं । तुझे 
पाय चित्तीं धरीं ॥ & ॥ उपजला [दे. भाव.] भावो । [पं. तुझे] तुमचे कृपे सिद्धी जावो ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आतां । 
लाभ नाहीं या परता ॥३॥ 





३०६९. तरुवर बीजा पोटीं । बीज तरुवरा सेवटीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तैसें तुह्मां आह्यां जालें । एकीं एक 
सापावलें ॥७ ॥ उदकावरील तरंग | तरंग उदकारचे अंग ॥२॥ तुका ह्मणे बिंवच्छाया । ठायीं पावली विलया 
॥३॥ 








३०७०. साकरेच्या गोण्या बैलळाचिये पाठी । तयासी सेवटीं करबाडें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ मालाचे पैं पेटे 
वाहाताती उंटें । तयालागीं कांटे भक्षावया ॥ % ॥ वाउगा हा धंदा आज्ञा वाढविती । बांधोनियां देती यमा हातीं 
॥२॥ ज्यासी असे लाभ तो चि जाणे गोडी । येर तीं बांपुडीं सिणलीं वांयां ॥३ ॥ तुका ह्मणे शहाणा होई रे 
गव्हारा | चौऱ्यासीचा फेरा फिरों नको ॥४॥ 











३०७१. [पं. चिरकुटें.] चिरगुटें घाळूनि वाढविळें पोट । गऱ्हवार बोभाट जनामध्यें ॥१ ॥ लटिके चि 
डोहळे दाखवी प्रकार । दुध स्तनीं पोर पोटीं नाहीं ॥ २ ॥ तुका ह्मणे अंतीं वांज चि ते खरी । फजिती दुसरी 
जनामध्यें ॥३॥ 


विषयानुक्रम 


३०७२. माझी सर्व चिंता आहे विठोबासी । मी त्याच्या [पं.« पायांपाज्ी न विसंबे.] पायांसी न विसंभें ॥१॥ ॥ 
ध्रु. ॥ विसरेना [दे. त. विसरतां.] स्वप [पं. क्षणरूप एक चित्तीं ] क्षण एक चित्तीं । जिवलग मूर्ती सांवळी ते ॥७ ॥ 
विसरतां हरी क्षण एक घडी । अंतरली जडी लक्षलाभ ॥ २ ॥ तुका ह्मणे माझ्या विठोबाचे पाये । संजीवनी 
आहे हृदयामाजी ॥३॥ 











३०७३. काय तीं करावीं मोलाचीं माकडें । [त. नाचतील] नाचत ती पुढें संसाराच्या ॥१॥॥ध्रु. ॥झाडा 
देतेवेळे विचकिती दांत । घेती यमदूत दंडवरी [पं. दंडावरी.] ॥ ७ ॥ हात दांत कान हलविती मान । [पं. दाविती हे 
जन०.] दाखविती जन मानावया ॥२ ॥ तुका ह्मणे किती जालीं हीं [त. ती.] फजित । मागे नाहीं नीत भारवाही ॥ 
३॥ 











३०७४. थोर ती गळाली पाहिजे अहंता । उपदेश घेतां सुख वाटे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ व्यर्थ भराभर केलें 
पाठांतर । जोंवरी अंतर शुद्ध नाहीं ॥ ७ ॥ घोडें काय थोडें वागवितें ओझें । भावेंविण तैसें पाठांतर ॥२॥ तुका 
ह्मणे धरा निष्ठावंत भाव । जरी पंढरीराव पाहिजेतो ॥३॥ 








३०७५. जाय जाय तूं पंढरी । होय होय वारकरी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सांडोनियां वाळवंट | काय इच्छिसी 
वैकुंठ ॥ ७ ॥ खांद्या पताकांचे भार तुळसीमाळा आणि अबीर ॥ २ ॥ साधुसंतांच्या दाटणी । तुका जाय 
लोटांगणीं ॥३॥ 





३०७६. जगीं ऐसा बाप व्हावा । ज्याचा वंश मुक्तिस जावा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पोटा येतां हरळें पापा | 
ज्ञानदेवा मायबापा ॥ ७ ॥ मुळीं बाप होता ज्ञानी । तरी आह्मी लागलों ध्यानीं ॥२॥ तुका ह्मणे मी पोटींचें 
बाळ । माझी पुरवा ब्रह्मींची आळ ॥३॥ 








३०७७. संतांच्या हेळणे बाटलें जें तोंड । प्रत्यक्ष तें कुंड चर्मकारचे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ भेसळीचे वीर्य ऐशा 
अनुभवें । आपुलें परावें नाहीं खळा ॥ & ॥ संतांचा जो [पं. शोध जी.] शोध करितो चांडाळ । धरावा विठाळ बहु 
त्याचा ॥२॥ तुका ह्मणे केली [पं. प्रतिज्ञा यासाटीं.] प्रज्ञा या च साटीं । कांहीं माझे पोटीं शंका नाहीं ॥३॥ 





३०७८. बहु टाळाटाळी । होतां [पं. होते भोवत हे.] भोबताहे कळी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ बरें नव्हेल सेवटीं । भय 
असों द्यावें पोटीं ॥ & ॥ [पं. मुरगाळितां.] मुरगाळी कान । [दे. घुसमाडील.] घुसमांडील सावधान ॥ २ ॥ अबोलणा 
तुका । ऐसें [पं. कांहीं बोळू नका] कोणी लेखूं नका ॥३॥ 


३०७९. जिव्हे जाला चळ । नेये अवसान ते [त. पं. “ते” नाहीं.] पळ ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ हें चि वोसनावोनी [पं. 
वासणाउनि.] उठी । देव [पं. विठ्ठल.] सांटविला पोटीं ॥ ७ ॥ नाहीं ओढा वारा । पडिला प्रसंग तो बरा ॥२॥ तुका 
ह्मणे जाली । मज हे [पं.अनावर हे.] अनावर बोली ॥३॥ 





३०८०. गोहो यावा गांवा । ऐसे नवस करी आवा ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ कैचें पुण्य तया [पं. तिचे.] गांठी । [पं. 
व्रत.] व्रतें वेची लोभासाटीं ॥ & ॥ वाढवें संतान । [दे. त. पं. ग्रही.] गृहीं व्हावें धनधान्य ॥ २ ॥ मागे गारगोटी । 
परिसाचीये साटोवाटी ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे मोल । देउन घेतला सोमवल [पं. सोमोल. (दोन्हीरूपें “सोमल” याबद्दल 
असावीं).] ॥४॥ 





विषयानुक्रम 


३०८१. बाळपणें ऐसीं वरुषें गेलीं बारा । खेळतां या पोरा नानामतें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ विटू दांडू चेंडू [पं. 
वाचोर्‍या.] ळगोर्‍्या वाघोडीं । चंपे पेंड [पं. घडी.] खडी एकीबेकी ॥ & ॥ हमामा हुंबरी पकव्याच्या बारे । खेळे 
जंगीभोंवरें चुंबाचुंबी ॥ २ ॥ सेलळडेरा आणि निसरभोंवडी । उचली बाले धोंडीं अंगबळें ॥३ ॥ तुका ह्मणे ऐसें 
बाळपण गेलें । मग तारुण्य आलें गर्वमूळ ॥४॥ 








३०८२. तारुण्याच्या मर्द न मनी कोणासी । सदा मुसमुसी [दे. त. खूळ.] घुळी जैसा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [दे. 
अंठोनी वेंठोनीं. पं. आटोनी वेटोनी.] अठोनी वेठोनी बांधळा मुंडसा । फिरतसे हौसा जनामधीं ॥ ७ ॥ हातीं दीडपान 
वरती च [पं. करी.] मान । नाहीं तो सन्मान भलियांसी ॥ २ ॥ श्वानाचिया परी हिंडे दारोदारीं [पं. दारोदार । पाहे 
परनार०.] | पाहे परनारी पापदृष्टी ॥३ ॥ तुका ह्मणे ऐसा [पं. ऐसी थोर हाण झाली.] थोर हा गयाळी । करितां टवाळी 
जन्म गेला ॥४॥ 





३०८३. ह्यातारपणीं थेटे पडसें खोकला | [त. हात हा कपाळा लावुनि बैसे .] हात कपाळाला लावुनि बैसे ॥ 
१॥ ॥ ध्रु. ॥ खोबरियाची वाटी जालें असे मुख । गळतसे नाक श्लेष्मपुरी ॥& ॥ बोलों जातां शब्द नयेचि हा 
नीट । गडगडी कंठ कफ भारी ॥ २ ॥ सेजारी ह्मणती मरेना कां मेला । आणिला कांटाळा येणें आह्यां ॥३॥ 
तुका ह्मणे आतां सांडुनी [पं. सांडुनियां काम.] सर्वकाम । स्मरा राम राम क्षणक्षणा ॥४॥ 








३०८४. जेथें कीर्तन करावें । तेथें अन्न न सेवावें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥बुका लावूं नये भाळा । माळ घाळूं नये 
गळां ॥ ७ ॥ तटावृषभासी दाणा | तृण मागो नये जाणा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे द्रव्य घेती । देती ते ही नरका जाती 
॥३॥ 





३०८५. लंकेमाजी घरें किती तीं आइका । सांगतसे संख्या जेसीतैसी ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पांच लक्ष घरें 
पाषाणांचीं जेथें । सात लक्ष तेथें विटेबंदी ॥ & ॥ कोटि घरें जेथें कांशा आणि तांब्याचीं । शुद्ध कांचनाचीं सप्त 
कोटी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे ज्याची संपदा एवढी । सांगातें कवडी गेली नाहीं ॥३॥ 








३०८६. व्यमिचारिणी गणिका कुंटणी | विश्वास चि मनीं राघोबाचा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसी ही पापिणी [दे. 
वाइली.] वाहिली विमानी । अचळ भुवनीं ठेवियेळी ॥ ७ ॥ पतितपावन तिहीं लोकीं ठसा । कृपाळू कोंवसा 
अनाथांचा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे विठोबाची धरा सोय । आणिक उपाय नेणीं किती ॥३॥ 











३०८७. गजेंद्र तो हस्ती [त. वरुषें सद्द्न.] सहस्र वरुषें । जळामाजी नकें पीडिळासे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [दे. त. 
सुहुदी.] सुहृदीं सांडिलें कोणी नाहीं साहे । अंतीं वाट पाहे विठो तुझी ॥ ७ ॥ कृपेच्या सागरा माझ्या नारायणा । 
तया दोघांजणा तारियेलें ॥२॥ तुका ह्मणे नेळे वाऊनि विमानी । मी ही आईकोनी विश्वासलों ॥३॥ 











३०८८. ब्रह्मयाचे वेद शंखासुरें नेले । त्यासाटीं धरिले मत्स्यरूप ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तेणें आत्मा नव्हता 
नेला ब्रह्मांडासी । काय ब्रह्मयासी नव्हतें ज्ञान ॥ ७ ॥ परि तेणें धावा केला आवडीने । जाळे नारायण 
कृपासिंधु ॥२॥ तुका ह्मणे विठोबा मी नामधारक । पोसनें [पं. पोसणे.] सेवचक भेटी देई ॥३॥ 








३०८९. देवीं आणि दैतीं सिंधू गुसळिला । भार [पं. “पृथ्वीस जाला” याबद्दल “पृथ्वीला”. ] पृथ्वीस जाला 
साहावेना ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जालासी कासव धरिली पाठीवरी । चिंता तुज हरी सकळांची ॥ ७ ॥ तये [त. वेळीं.] 





विषयानुक्रम 





काळीं देव करिताती स्तुती । कृपाळु श्रीपती ह्यमणोनियां ॥ २ ॥ तुका ह्मणे ऐसे उदंड पवाडे । ज्यासी सहस्र 
तोंडेंसिणलातो ही ॥३॥ 


३०९०. हिरण्याक्ष दैत्य मातला जे काळीं । वरदानें बळी शंकराच्या ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ इंद्रपदराज्य घेतलें 
हिरोनी । देवा चक्रपाणी ह्मणती धांव [पं. धांवा] ॥ ४ ॥ तइं पांडुरंगा शूकर जालेती । तया दैत्यपती [त. दे. 
मारविले] मारियेळें ॥२ ॥ तुका ह्मणे ज्यांचीं राज्यें त्यांसी दिलीं । ऐसी तूं माउली पांडुरंगा ॥३॥ 











३०९१. प्रल्हादाकारणें [दे. नरसिंही.] नरसिंह जालासी । त्याचिया बोलासी सत्य केलें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
राम कृष्ण गोविंद [दे. त. गोविंदा नारायणा०.] नारायण हरि । गर्जे राजद्वारीं भक्‍तराज ॥ ७ ॥ विठ्ठल माधव मुकुंद 
केशव । तेणें दैत्यराव दचकला [पं. दचके मनीं.] ॥ २ ॥ तुका ह्मणे तयां कारणें सगुण | भक्‍तांचें वचन सत्य केलें 
॥३॥ 





३०९२. नामाचें सामर्थ्य कां रे दवडीसी । [पं. काय विसरलासी०.] कां रे विसरसी पवाडे हे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
खणखणां हाणती [दे. खर्ग.] खर्गे प्रल्हादासी । न रुपे आंगासी किंचित ही ॥ ७ ॥ राम कृष्ण हरी ऐसी मारी 
हाक । तेणें पडे धाक बळियासी ॥ २ ॥ असों [पं. द्या.] द्यावी सामर्थ्ये ऐसिया कीर्तीचीं । आवडी तुक्‍याची भेटी 
देई ॥३॥ 





३०९३. वाटीभर विष दिलें प्रल्हादासी । निर्भय [त. पं. निर्भर.] मानसीं तुझ्याबळें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ भोक्ता 
नारायण केलें तें प्राशन । प्रतापे जीवन जालें तुझ्या ॥ & ॥ नामाच्या चिंतर्ने विषाचे तें आप । जाहालें देखत 
नारायणा ॥२ ॥ तुका ह्मणे ऐसे तुझे बडिवार । सिणला फणीवर वर्णवेना ॥३॥ 





३०९४. अग्निकुंडामाजी [दे. *मध्ये.] घातला प्रल्हाद । तरी तो गोविंद विसरेना ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
पितियासी ह्मणे व्यापक श्रीहरि । नांदतो मुरारी सर्वा ठायीं ॥ ७ ॥ अग्निरूपें माझा सखा नारायण | प्रल्हाद 
गर्जून हाक मारी ॥२ ॥ तुका ह्मणे अग्नि जाहाला शीतळ । [पं. प्रतापें सबळ विठो तुझ्या.] प्रताप [त. सकळ.] सबळ 
विठो तुझा ॥३॥ 





३०९५. कोपोनियां पिता बोले [पं. पुसे. ] प्रल्हादासी । सांग हृषीकेशी कोठें आहे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ येरू 
ह्मणे काष्ठी पाषाणीं सकळीं । आहे वनमाळी जेथें तेथें ॥ ७ ॥ खांबावरी लात मारिली दुर्जनें । खांबी नारायण 
ह्मणतां चि ॥२॥ तुका ह्मणे कैसा [पं. ऐसा.] खांब कडाडिला ।ब्रह्मा दचकला सत्यलोकीं ॥३॥ 











३०९६. डळमळिला मेरु आणि तो मांदार । पाताळीं फणिवर डोई झाडी ॥१॥॥ ध्रु. ॥ लोपे तेजें सूर्य 
आणीक [त. तो.] हा चंद्र । कांपतसे इंद्र थरथरां ॥ & ॥ ऐसें रूप उग्र हरीने धरिलें । देत्या मारियेलें मांडीवरी 
॥२॥ तुका ह्मणे भक्‍तांकारणें श्रीहरि । बहु दुराचारी निर्दाळिले [पं. मर्दियेले.] ॥३ ॥ 











३०९७. बहुत कृपाळु दीनाचा दयाळु । जगीं भक्‍तवत्सळु नाम तुझे ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ मानियेला चित्तीं 
बळीचा उपकार । अझूनि त्याचें [पं. दार.] द्वार राखसील ॥ ७ ॥ काय त्याच्या भेणे बैसलासी [पं. बैसलेती.] द्वारीं 
। नाहीं तुज हरि कृपा बहु ॥२॥ तुका ह्मणे भकक्‍तजनाची ममता । तुह्यांसी अनंता अलोलिक ॥३ ॥ 





विषयानुक्रम 


३०९८. पांडुरंगा तुझे काय वाणूं गुण । पवाडे हे धन्य जगीं तुझे ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ दंडिलें दुर्वासा सुरा 
असुरानें । तो [पं. आला तो.] आला गाऱ्हाणें सांगावया ॥ & ॥ बळिचिये द्वारीं तुह्ली बैसलेती । दुर्वास विनंती 
करी भावें ॥२॥ तुका ह्मणे कृपासागरा श्रीहरी । तुझी भक्‍तावरी प्रेमच्छाया ॥३॥ 





३०९९. दुर्वासया [*दुर्वास्या* या संबोधनरूपाबद्दल.] स्वामी गुंतलो भाकेसी । पुसा जा बळीसी निरोप द्यावा ॥ 
१ ॥॥ ध्रु. ॥ त्याचे आज्ञेविण आह्यां येतां नये । द्वारपाळ राहें होऊनियां ॥ ७ ॥ पुसे दुर्वासया बळीसी जाऊनि । 
येरू ह्मणे झणी बोलों नका ॥२॥ तुका ह्मणे केला अन्यत्राचा त्याग । तेव्हां पांडुरंग सखा जाला ॥३॥ 











३१००. बळी ह्मणे आजि दुर्वासया स्वामी । मागो नका तुह्मी नारायणा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ बहुतां [त. 
प्रवासीं.] प्रयासीं जोडला श्रीहरी । बैसविला द्वारीं राखावया ॥ ७ ॥ परतला दुर्वास मग हो तेथूनि । चिंतातुर 
मनीं उद्वेगला ॥२॥ काय तूं एकाचा आहेसी अंकित | होई कृपावंत तुका ह्मणे ॥३॥ 





३१०१. त्रैळोकींचा [पं. त्रेलोक्याचा.] नाथ सकळांचा आधार । बळिचें [पं. त्वां द्वा] तुबां घर धरियेळें ॥१ 
॥॥ ध्रु. ॥ आह्यां मोकलिलें कोणां निरबिलें । कोणा हातीं दिले तिन्ही लोक ॥ & ॥ अनाथांचा बंधु दासांचा 
कैवारी । ब्रिरदे तुझीं हरी जाती वांयां ॥२ ॥ तुका ह्मणे ऐसें [पं. ऐसा.] बोलिला दुर्वास । वाटला संतोष पांडुरंगा 
॥३॥ 











३१०२. बोलिले [त. दे. “बोलिले ते” याबद्दल “बोलिलेती”.] ते देवत्रद्षषी दुर्वासया । जाय पुसावया मागत्यानें ॥ 
१॥॥ ध्रु. ॥ मागुता दुर्वास पुसे बळिराया । निरोप जावया देई देवा ॥ & ॥ बळी ह्मणे त्यासी जायमीन ह्मणे । 
जाईल नारायण लागला ची ॥२ ॥ मजपाशी राहें कोठें तरीं जाय | तुका ह्मणे पाय न सोडीं मी ॥३॥ 





३१०३. दुर्वासे निरोप आणिला ये रिती । मग वाढलेती नारायणा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ठेविलें चरण 
बळिनिये द्वारीं । शीर अंगावरी लांबविळें ॥ & ॥ पाडियेलें द्वार द्वारावतियेसी । वरि हृषीकेशी निघालेती ॥ २ 
॥ तेथूनियां नाम पडिले द्वारका । वैकुंठनायका तुका ह्मणे ॥३॥ 


३१०४. मुरुकुठठा दोन्ही मारिळे आसुर ॥ दुर्वास क्रषीश्वर सुखी केळा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मारियेला मुरु 
ह्मणोनी मुरारी । नाम तुझें हरी पडियेलें ॥& ॥ पूर्वीहुनी ऐसा भक्‍्तिप्रतिपाळ । केला त्वां सांभाळ नारायणा ॥ 
२॥ तुका ह्मणे ये चि वेळे काय जालें । कां सोंग धरिलें मोहनाचें ॥३॥ 








३१०५. गुरुपादाग्रींचें जळ । त्यास मानी जो विटाळ ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ संतीं वाळिला जो खळ । नरकीं 
पचे चिरकाळ ॥ & ॥ गुरुतीर्थी अनमान । यथासांग मद्यपान ॥ २ ॥ गुरुअंगुष्टा न चोखी । मुख घाली वेड्येमुखीं 
॥३॥ तुका ह्मणे सांगी किती । मुखीं पडो त्याचे माती ॥४॥ 








३१०६. वाढविले कांगा । तुह्मी एवढें पांडुरंगा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ काय होती मज चाड | एवढी करावया 
बडबड ॥ ७ ॥ ब्रह्मसंतर्पण । लोकीं करावें कीर्तन ॥ २ ॥ निमित्याचा धणी । तुका ह्मणे नेणे कोणी ॥३॥ 








३१०७. साही झास्रां अतिदुरी तो परमात्मा श्रीहरि । तो दशरथाचे घरीं क्रीडतो राम ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
शिवाचे निजध्येय [दे. निजदेह वात्मीकाचें निजगुहे.] वाल्मीकाचें निजगुह्य । तो भिल्लटीचीं फळें खाय श्रीराम तो ॥ 
॥ योगियांचे मनीं नातुडे चिंतनीं । तो [दे. त. “तो” नाहीं.] वानरांचे कानीं गोष्टी सांगे ॥२ ॥ चरणीं शिळा उद्धरी 





विषयानुक्रम 


नामें गणिका तारी । तो कोळिया [पं. कोळियाचे.] घरीं पाहुणा राम ॥३ ॥ क्षण एक सुरवरा नातुडे नमस्कारा । तो 
रिसा आणि वानरा क्षेम [दे. त. क्षम.] दे राम ॥ ४ ॥ राम सांवळा सगुण राम योगियार्चे ध्यान । राम राजीवळोचन 
तुका चरण वंदितो ॥५॥ 


३१०८. विठ्ठल माझा जीव विठ्ठल माझा भाव । कुळधर्म देव विठ्ठल माझा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ विठ्ठल माझा 
गुरु विठ्ठल माझा तारूं । उतरील पारु भवनदीचा ॥ ७ ॥ विठ्ठल माझी माता चिठ्ठल माझा पिता । विठ्ठल 
चुलता बहिणी बंधु ॥२॥ विठ्ठल हे जन विठ्ठल माझें मन । सोयरा सजन विठ्ठल माझा ॥३ ॥ तुका ह्मणे माझा 
विठ्ठल विसावा । [पं. नसंवरित.] नश्वरित गांवा जाइन त्याच्या ॥४॥ 


३१०९. न मनावी चिंता । कांहीं माझेविशीं आतां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ज्याणें लौकिक हा केला । तो हें 
निवारिता भला ॥ ७ ॥ माझे इच्छे काय । होणार [पं. जाणार.] ते एक ठाय ॥ २ ॥ सुखा आणि दुःखा । ह्मणे 
वेगळा मी तुका ॥३॥ 








३११०. माझा पाहा अनुभव । केला देव आपुला ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ बोलविले तें चि द्यावे । उत्तर व्हावें ते 
काळीं ॥७ ॥ सोडिलिया जग निंद्य । मग गोविंद ह्मणियारा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे धीर केला । तेणें याला गोविलें 
॥३॥ 


३१११. जिकावा संसार । येणें [पं. तेणें.] नांवें तरी शूर ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ येरे काय तीं बापुडीं । कीर 
अहंकाराचीं घोडीं ॥ ७ ॥ पण ऐशा नांवें । देवा धरिजेतो भावें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे ज्यावें ।सत्य कीर्तीने बरवें ॥ ३ 
॥ 





३११२. सरे ऐसें ज्याचें दान । त्याचे कोण उपकार ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नको वाढूं ऐसें कारचे । दे [पं. देईंवो 
सांच विठ्ठले .] वो सांच विठ्ठला ॥&॥ रडत मागें सांडी पोर | ते काय थोर माउली ॥ २ ॥ तुका ह्मणे कीर्ति वाढे 
।धर्म गाढे ते [पं. ऐसेते.] ऐसे ॥३॥ 








३११३. तुटे मायाजाळ बिघडे भवसिंधू । जरि लागे छंदु [दे. सिंधु. (दोन वेळ).] हरिनामें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ येर 
कर्म धर्म करितां ये कळी | [त. माजी कोण बळी तरला सांगा ।] माजी तरला बळी कोण सांगा ॥ % ॥ न पढवे वेद 
नव्हे शास्त्रबोध । नामाचे प्रबंध पाठ करा ॥२॥न साधवे योग न करवे वैराग्य | साधा भक्तिभाग्य संतसंगे ॥३ 
॥ नव्हे अनुष्ठान न कळे ब्रह्मज्ञान । करावी सोपान कृष्णकथा ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे वर्म दावियेळें संतीं । यापरती 
विश्रांति आणिक नाहीं ॥५॥ 








३११४. लोभावरी ठेवुनि हेत । [पं. त. असत्य करी.] करी असत्य न्याय नीत ॥१॥॥ ध्रु. ॥ त्याच्या पूर्वजां 
पतन । नरकीं किडे होती जाण ॥ & ॥ कोटिगोहत्यापातक । त्यासी घडेल [पं. घडलें.] निष्ठंक ॥ २ ॥ मासां [पं. 
सवे.] श्रवे जे सुंदरा । पाजी विटाळ पितरां ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे ऐसियासी । यम गांजील सायासी ॥४॥ 





३११५. देह जाईल जाईल । यासी काळ बा खाईल ॥१॥॥ ध्रु. ॥ कां रे नुमजसी दगडा । कैचे हत्ती 
घोडे वाडा ॥ % ॥ लोडें बालिस्तें सुपती । जरा आलिया फजिती ॥ २ ॥ शरीरसंबंधाचे नातें । भोरड्या 
बुडविती सेतातें [पं. सेत.] ॥ ३ ॥ अझुनि तरी होई जागा । तुका ह्मणे पुढें दगा ॥४॥ 





विषयानुक्रम 


३११६. मागें बहुतां जनां राखिलें आडणी । धांवसी निर्वाणी नाम घेतां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसें ठावें जालें 
मज बरव्या परी । ह्मणऊनि करीं धांवा तुझा ॥ ७ ॥ माझेविज्रीं तुज पडिला विसरु । आतां काय करूं पांडुरंगा 
॥२॥ अझुनि कां नये तुह्मासी करुणा । दुरि नारायणा धरिलें मज ॥३ ॥ तुका ह्मणे जीव [पं. जाऊं पाहे प्राण 
माझा.] जाऊं पाहे माझा । आतां केज्ञीराजा घालीं उडी ॥४॥ 





३११७. कळलें माझा तुज नव्हे रे आठव । काय काज जीव ठेवूं आतां ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तूं काय करिसी 
माझिया संचिता | धिग हे अनंता जालें जिणें ॥७ ॥ पतितपावन राहिलों या [पं. हे. आश्या । आइकोनि ठसा 
कीर्ती तुझी ॥ २ ॥ आतां कोण करी माझा अंगीकार । कळलें निष्ठुर जालासी तूं ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे माझी 
मांडिली निरास | करितों जीवा नास तुजसाटीं ॥४॥ 











३११८. तरि कां मागें वांयां कीर्ती वाढविली । जनांत आपुली ब्रिदावळी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ साच करितां 
आतां फिरसी माघारा । ठायींचें दातारा नेणवे चि ॥ & ॥ संतांसी श्रीमुख कैसें दाखविसी । पुढें मात त्यांसी 
सांगईन ॥२ ॥ घईन डांगोरा तुझिया नामाचा । नव्हे अनाथांचा नाथ ऐसा ॥३ ॥ तुका ह्मणे [पं. आह्ली.] आधीं 
राहिलों मरोनि | तूं कां होसी धनी निमित्याचा ॥४॥ 








३११९. आह्ली तुझ्या दासीं । जरि जावें [त. नरकासी.] पतनासी ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ तरि हें दिसे विपरीत । 
कोठे बोलिली हे नीत ॥ ७ ॥ तुझें नाम कंठीं । आह्यां संसार आटी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे काळ । करी आह्यांसी 
विटाळ ॥३॥ 





३१२०. लाजती पुराणें । वेदां येऊं पाहे उणें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आह्मी नामाचे धारक | किविलवाणीं दिसों 
रंक ॥& ॥ बोलिले ते संतीं । बोल वांयांविण जाती ॥२ ॥ तुका ह्मणे देवा । रोकडी हे मोडे सेवा ॥३॥ 








३१२१. आहारनिद्रे न लगे आदर । आपण सादर ते चि होय ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [दे. त. परमिते विण.] 
परिमितीविणें बोलणें तें वांयां | फार थोडें [पं. थोर काया पिडापीडी.] काया पिंड पीडी ॥ & ॥ समाधान त्याचें तो 
चि एक जाणे । आपुलिये खुणे पावोनियां ॥ २ ॥ तुका ह्मणे होय पीडा ते न करीं । मग राहें परी भलतिये ॥३॥ 


३१२२. भूमि अवघी शुद्ध जाणा । अमंगळ हे वासना ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ तैसे वोसमळे जीव । सांडी नसतां 
अंगीं घाव ॥ ७ ॥ जीव अवघे देव । खोटा नागवी संदेह ॥ २ ॥ तुका ह्मणे शुद्ध ।मग तुटलिया भेद ॥३॥ 








३१२३. [त. सरे.] सरते माझें तुझें । तरि हें उतरते ओझें ॥१॥॥्रु. ॥न लगे सांडावें मांडावें । आहे 
शुद्ध चि स्वभावें ॥ ७ ॥ घातला तो आशा । मोहोजाळें गळां फासा ॥ २ ॥ [दे. सुखदुःखाचा.] सुखाचा तो मान । 
नाहीं दुःखाचा तो ज्ञीण ॥३ ॥ करितां नारायण | एवढें वेचितां वचन ॥४ ॥ लाभ हानि हे [पं. हा.] समान | तैसा 
मान अपमान ॥५॥ तुका ह्मणे याचें । नांव सोंवळें [पं. तथाचें.] साचें ॥६॥ 


३१२४. तुज करितां होती ऐसे । मूढ चतुर पंडित पिसे ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. परि हें वर्म नेणती कोण ।.] परि वर्म 
नेणे तें कोणी । पीडाखाणी भोगितील ॥ ७ ॥ उलंधितें पांगुळ गिरी । मुकें करी अनुवाद ॥ २ ॥ पापी होय [पं. 
होती.] पुण्यवंत । न करी घात दुर्जन ॥३ ॥ अवघें हेळामात्रें हरि [पं. तारी.] । मुक्‍त करी ब्रह्मांड ॥४ ॥ तुका ह्मणे 
खेळे [त. “खेळे” नाहीं.] लीळा । पाहे वेगळा व्यापूनि ॥५॥ 


विषयानुक्रम 





३१२५. पिकवावें धन । ज्याची आस करी जन ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पुरोनि उरे खातां देतां । नव्हें खंडन 
मवितां ॥ & ॥ खोलीं पडे ओली बीज । तरीं च [पं. हाती.] हाता लागे निज ॥ २ ॥ तुका ह्मणे धणी । विठ्ठल 
अक्षरें या तिन्ही ॥३॥ 


३१२६. करिसी लाघवें । तूं हे खेळसी आघवें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अहंकार [पं. केला अहंकार०.] आड । आह्यां 
जगासी हा नाड ॥ & ॥ येथें [पं. इत्यंभूत यावें.] भुते यावे । दावूं लपों ही जाणावें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे हो श्रीपती । 
आतां चाळवाल किती ॥३॥ 





३१२७. घालिती पव्हया । वाटे [पं. अनाथाची.] अनाथाच्या दया ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तैसें कां [पं. कांहो नये०.] हें 
नये करूं | पांडुरंगा आह्यां तारू ॥ ७ ॥ रोगियासी काढा । देउनि वारितील [पं. वारिताती.] पीडा ॥ २ ॥ 
बुडत्यासाटीं उडी । घालितील [पं. घालिताती काय जोडी .] कां हे जोडी ॥ ३ ॥ [पं. झाडिताती.] सारितील कांटे । पुढें 
मागिलांचे वाटे ॥४ ॥ तुका ह्मणे भार । घेती भागल्यांचा फार ॥५॥ 








३१२८. [पं. नको.] नका दंतकथा येथें सांगों कोणी । कोरडे ते मानी बोल कोण ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अनुभव 
येथें [पं. पाहिजे साचार ।.] व्हावा शिष्टाचार | न चळती चार आह्यांपुढें ॥ ७ ॥ [पं. “वरी कोणी मानी रसाळ बोलणें । नाहीं 
जाली. मनें ओळखी तों ॥.” हें कडवें जास्त आहे.] निवडी वेगळें क्षीर आणि पाणी । राजहंस दोन्ही वेगळालीं [पं. वेगळाची.] 
॥२॥ तुका ह्मणे येथें पाहिजे जातीचें । येरा गाबाळारचें [पं. “काय काम” याबद्दल “काम नाहीं”.] काय काम ॥३॥ 





३१२९. न करि त्याचें गांढेपण । नारायण सिद्ध उभा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ भवसिंधूचा थडवा केला । 
बोलाविला पाहिजे ॥ ७ ॥ याचे सोई पाउल वेचे । मग कैचे [पं. आडताळे] आडथळे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे खरें खोटें 
।न ह्मणे मोटे लहान ॥३॥ 


३१३०. रिकार्मे तूं [पं. तो.] नको मना । राहों क्षणक्षणा ही ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ वेळोवेळां पारायण । नारायण 
हें करीं ॥ ७ ॥ भ्रमणांच्या मोडीं वाटा । न भरें फाटा आडरारनें ॥२॥ तुका ह्मणे माझ्या जीवें । हें चि घ्यावें 
धणीवरी ॥३॥ 


३१३१. पंचभूतांचिये सांपडलों संदीं [पं. त. संधी.] । घातलोंसे बंदीं अहंकारें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आपल्या 
आपण बांधविला गळा । नेणें चि निराळा असतां हो ॥ ७ ॥ कासया हा सत्य ळेखिला [पं. मानिला] संसार | कां 
हे केले चार माझें माझें ॥२॥ कां नाहीं शरण गेलों नारायणा | कां नाहीं वासना आवरिली ॥३ ॥ किंचित 
सुखाचा धरिळा अभिळास [पं. अभिलाष.] | तेणें बहु [पं. नाश.] नास केला पुढें ॥४ ॥ तुका ह्मणे आतां देह देऊं 
बळी । करुनि सांडूं होळी संचिताची [पं. संसाराची.] ॥५ ॥ 








३१३२. देव जाले अवघे जन । [पं. “माझे” नाही.] माझे गुण दोष हारपळे ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ बरवें जालें बरवें 
जालें । चित्त धालें महालाभें ॥ ७ ॥ दर्पणीर्चे दुसरें भासे । परि तें असे एक तें ॥२॥ तुका ह्मणे सिंधुभेटी । 
उदका तुटी [पं. वोहळासी.] वाहाळासी ॥३॥ 


३१३३. [त. दे. बहुत प्रकार परिते गव्हाचे.] बहु प्रकार गव्हाचे । जिव्हा नाचे आवडी ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ सरलें परि 


आवडी नवी । सिंधु दावी तरंग ॥ ७ ॥ घेतलें घ्यावें वेळोवेळां | [पं. “बाया.”] माय बाळा न विसंबे ॥२॥ तुका 
ह्मणे रस राहिला [पं. “राहिला” नाहीं.] वचनीं । तो चि [पं. पडताळूनी तोची सेवी.] पडताळूनि सेवीतर्से ॥३॥ 


विषयानुक्रम 


३१३४. आह्यां सोइरे हरिजन | जनीं [पं. जनभाग्य.] भाग्य निकंचन [पं. निओकिंचन.] ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ज्याच्या 
धैर्या नाहीं भंग । भाव एकविध रंग ॥ & ॥ [पं. तान्हेभुके.] भुके तान्हे चित्तीं | सदा देव आठविती ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
धन । ज्याचें निज [दे. त. वित्त] नारायण ॥३ ॥ 








३१३५. ह्यमणवितों दास न करितां सेवा । लंडपणें देवा पोट भरीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ खोटें कोठें सरे तुझे 
पायांपाशीं । अंतर जाणसी पांडुरंगा ॥ ७ ॥ आचरण खोटें आपणासी ठावें । लटिकें बोलावें दुसरं तें ॥२॥ 
तुका ह्मणे ऐसा आहें अपराधी | असो कृपानिधी तुह्यांठावा ॥३॥ 





३१३६. [पं. जळो.] जळालें तें बाह्य सोंग । अंतर व्यंग पडिलिया [पं. पडिले.] ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कारण तें 
अंतरलें । वाइट भलें [पं. ह्मणतां] ह्मणवितां ॥ ७ ॥ तांतडीर्ने नासी | तांतडीनें च संतोषी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे धीर 
[पं. धर.] | नाहीं बुद्धि [पं. एकी बुद्धि] एक स्थिर ॥३॥ 








३१३७. चित्ताचें बांधलें जवळी तें वसे । प्रकाशीं प्रकाशे सर्वकाळ ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अंतरीं वसावी उत्तम 
ते भेटी । होऊं कांहीं तुटी न सके चि ॥ 9 ॥ ब्रह्मांड [पं. कवळ आठवण साटी.] कवळे आठवणेसाटीं । धरावा तो 
पोटीं वाव बरा ॥२॥ तुका ह्मणे लाभ घरिचिया घरीं । प्रेमतंतु दोरी न [दे. सुटतां.] तुटतां ॥३॥ 








३१३८. [त. पं. दुःखवलें.] दुखवळें चित्त आजिच्या प्रसंगें । बहु पीडा जगें केळी देवा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कधीं 
हा संबंध तोडिसी तें नेणें । आठवूनि मर्ने पाय असें ॥ ७ ॥ आणिकांची येती अंतरा अंतरें । सुखदुःख बरेंवाइट 
तीं [पं.ते.] ॥२॥ तुका ह्मणे घडे एकांताचा वास | तरिच या नास संबंधाचा ॥३॥ 








३१३९. धनवंत एक बहिर [पं. बहिरट.] अंधळे । शुभ्र कुष्ठ काळे भोग अंगीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [त. “प्रार्धगति० 
हातीं आहे सूत्र". दे. परारब्धगति.] प्रारब्धाची गति न कळे विचित्र । आहे हातीं सूत्र विठोबाचे ॥ ७ ॥ आणीक 
रोगांचीं नांवें घेऊं [पं. सांगो.] किती । अखंड असती जडोनियां ॥ २ ॥ तुका ह्मणे नष्ट संचिताचें दान । पावे 
खातां पण सुख नेदी ॥ 








३१४०. भेदाभेदताळा न घडे घालितां । आठवा रे आतां नारायण ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ येणें एक केलें अवघें 
होय सांग । अच्युताच्या योगें [पं. संगें नामच्छंदें. त. योगें नामच्छंदे.] नामें छंदें ॥ ७ ॥ भोंवरे खळाळ चोर वाटा घेती । 
पावल मारिती सिबेपाशीं ॥२ ॥ तुका ह्यणें येथें भाषेविण पार । न पविजे सार हेंचि आहे ॥३॥ 





३१४१. जे गाती अखंड विठ्ठलाचे गीत । त्यांचे पायीं चित्त ठेवीन मी ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ जयांसी आवडे 
विठ्ठलाचें नाम । ते माझे परम प्राणसखे ॥ ७ ॥ जयांसी विठ्ठल [पं. आवडे विठ्ठल.] आवडे लोचनीं । त्यांचें 
पायवणी स्वीकारीन ॥ २ ॥ विठ्ठलासी जिहीं दिला सर्व भाव । त्यांच्या पायीं [पं. जीवठेवीन मी .] ठाव मागईन ॥३ 
॥ तुका ह्मणे रज होईन चरणींचा | ह्मणविती त्यांचा हरिचे दास ॥४॥ 





३१४२. [दे. त. या दोहों प्रतींत हा अभंग दुबार आहे. अक्षरवटिका ह्मणजे शुद्धःज्रुद्धलेख मात्र सारखा नाहीं.] काय तो विवाद 
असो भेदाभेद । साधा परमानंद एका भावें ॥ १ ॥ निघोनि आयुष्य जातें हातोहात । विचारीं पांहित लवलाही 
॥२॥ तुका ह्मणे भावभक्ति हे कारण | नागवी भूषण दंभतो चि ॥३॥ 








विषयानुक्रम 





३१४३. देवकीनंदर्ने । केळें आपुल्या चिंतरने ॥१॥॥ ध्रु. ॥मज आपुलिया ऐसें । मना लावूनियां पिसें 
॥%१॥ गोवळे गोपाळां । केलें लावूनियांचाळा ॥२ ॥ तुका ह्मणे संग । केला दुरि नव्हे मग ॥३॥ 





३१४४. माझिया [पं. जीवाची.] जीवासी हे चि पैं विश्रांति । तुझे पाय चित्तीं पांडुरंगा ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
भांडवल गांठी [पं. जालेसे पुरतें.] आळे सपुरतें । समाधान चित्ते मानियेलें ॥ & ॥ उदंड [पं. उचारु.] उच्चारें 
घाताला पसरु । रूपावरी भरु आवडीचा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे मज भक्तीची आवडी । [पं. अभेद०.] अभेदीं तांतडी 
नाहीं ह्यूण [पं. ह्मणे.] ॥३ ॥ 








३१४५. एकविध आह्मी न धरूं पालट ।न संडूं ते [पं. हे.] वाट सांपडली ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ ह्मणवूनि केला 
पाहिजे सांभाळ । माझें बुद्धीबळ पाय तुझे ॥ ७ ॥ बहुत न कळे बोलतां प्रकार | अंतरा अंतर साक्ष असे ॥२॥ 
तुका ह्मणे आगा जीवींच्या [दे. जीवांच्या.] जीवना । तूं चि नारायणा साक्षी माझा ॥३॥ 





३१४६. राहो ये चि ठायीं । माझा भाव तुझे पायीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ करीन नामाचें चिंतन । जाऊं नेदीं 
कोठें मन ॥&॥ देईन ये रसीं । आतां बुडी सर्वविज्लीं ॥२॥ तुका ह्मणे देवा | साटी करोनियां जीवा ॥३॥ 


३१४७. तैसे [पं. नव्हे. दे. नहो.] नव्हो आह्यी विठ्ठलाचे [पं. विठोबाचे.] दास । यावें आणिकांस काकुलती ॥ 
१ ॥ ॥ ध्रु स्वामिचिया सत्ता ठेंगणे सकळ । आला कळिकाळ हाताखालीं ॥ ७ ॥ अंकिताचा असे अभिमान 
देवा । समर्पूनि हेवा असों पायीं ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आह्यां इच्छेचे खेळणें ।॥ कोड [पं. कोडें नारायण.] नारायणे 
पुरवावें ॥३॥ 














३१४८. मोक्ष देवापाशीं नाहीं । लटिक्या घाई विळवतें [पं. विवळतो.] ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ काय खरें न धरी 
शुद्धी । गेली बुद्धी भ्रमळें ॥ ७ ॥ अहंकारास [पं. अहंकारा.] उरलें काई । पांचांठायीं हें वांटे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
कुंथे भारे । लटिकें खरें मानुनियां ॥३॥ 





३१४९. आपला तो एक देव करुनि घ्यावा । तेणेंविण जीवा सुख [पं. नाहे.] नव्हे ॥१॥ ध्रु. ॥ येर [दे. तें.] 
तीं माइकें दुःखाचीं जनितीं । नाहीं आदिअंतीं [पं. अवसानी.] अवसान ॥ ७ ॥ अविनाश करी आपुलिया ऐसें । 
लावीं मना पिसें गोविंदाच्या [पं. गोविंदाचे.] ॥ २ ॥ तुका ह्मणे एका मरणें चि सरें । उत्तम चि उरे कीर्ति मार्गे ॥३ 
॥ 








३१५०. अजिचें हें मज तुह्मी कृपादान । दिलें संतजन मायबापीं ॥१ ॥ आलीं मुखावाटा अमृतवचनें । 
[पं. उत्तीर्णता येणें] उत्तीर्ण तीं येणें नव्हे जन्मे ॥२॥ तुका ह्मणे तुह्मीं उदार कृपाळ | शृंगारिळें बाळ कवतुके ॥ ३ 
॥ 








३१५१. स्तुती अथवा निंदा करावी देवाची । अधम तो वेची व्यर्थ वाणी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥आइकोनि होती 
बहिर हे बोल । वेचूनि ते मोल नरका जाती ॥ ७ ॥ इह लोकीं थुंका [पं. पडो.] उडे तोंडावरी । करणें अघोरीं 
वास लागे ॥२॥ तुका ह्मणे माप वाचेऐसें निकें । भरलें नरके निदेसाटीं ॥३॥ 








३१५२. लोह कफ गारा सिद्ध हे सामुग्री । [दे. त. आग्न.] अग्नि टणत्कारी दिसों येतो ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
सांगावें तें काई सांगावें तें काई । चिता [त. वीता.] होय ठायीं अनुभव तो ॥  ॥ अन्ने सांगों येतो तृप्तीचा 


विषयानुक्रम 





अनुभव । करूनि उपाव घेऊं हेवा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे मिळे जीवनीं जीवन । तेथें कोणा कोण नांव [पं. नांवे.] ठेवी 
॥३॥ 


३१५३. बाळाचें जीवन । माता जाणें भूक तान ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ काय करूं विनवणी । असों मस्तक 
चरणीं ॥& ॥ ठेविलिये ठायीं । चित्त ठेवुनि असें पायीं ॥२॥ करितों हे सेवा । चिंतन सर्वा ठायीं देवा ॥३॥ 
न्यून तें चि पुरें । [पं. करोनि घ्यावें] घ्यावें करोनि दातारें ॥४ ॥ तुका ह्मणे बुद्धि । अल्प असे अपराधी ॥५॥ 





३१५४. जाणतों समये । [पं. परमित.] परि मत कामा नवे ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ तुह्मी सांगावें तें बरें । देवा 
सकळ विचारें [पं. विचार.] ॥ ४ ॥ फुकाचिये पुसी । चिंता नाहीं होते ऐसी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आहे । धर पाय मज 
साहे ॥३॥ 


३१५५. ट्वारपाळ विनंती करी । उभे द्वारीं राउळा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आपुलिया शरणागता । वाहों चिंता 
नेदावी [पं. न द्यावी.] ॥ 9 ॥ वचना या चित्त द्यावें । असो ठावें पायांसी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे कृपासिंधू । दीनबंधू 
केशवा ॥३॥ 


३१५६. दोहीं वाहीं आह्यां वास | असों कास घाळूनि ॥१॥॥ ध्रु. ॥बोल बोलों उभयतां । स्वामीसत्ता 
सेवेची ॥ ७ ॥ एकसरे आज्ञा केली । असों चाली ते नीती [पं.गीति.] ॥२ ॥ तुका ह्मणे जोहारितों । आहें होतों ते 
ठायीं ॥३॥ 





३१५७. ऐका जी देवा माझी विनवणी । मस्तक चरणीं ठेवीतर्से ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सन्निध पातलों 
सांडूनियां [पं. टाकोनियां.] हांका । सन्मुख चि एकाएकीं पुढें ॥ ७ ॥ जाणविले कोठें पावे पायांपाशीं । केली या 
जिवासी साटी ह्यूण ॥२॥ तुका ह्मणे माझे हातीं द्या उद्धार । करीं करकर ह्मणवूनि ॥३॥ 








३१५८. बैसलों तों कडियेवरी । नव्हें दुरी वेगळा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ घडलें हें बहुवा [पं. बहुता.] दिसां । 
आतां इच्छा पुरवीन ॥ & ॥ बहु होता [पं. जाला होता.] जाला सीण । नाहीं क्षण विसांवा ॥ २ ॥ दुःखी केलें 
मीतूंपणें । जवळी नेणें होतें तें ॥३॥ पाहात जे होतों वास | ते चि आस पुरविली ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे मायबापा । 
झणी कोपा विठ्ठला ॥५॥ 


३१५९. तुझें नाम मुखी तयासी विपत्ति । आश्चर्य हें चित्तीं वाटतसे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥काय जाणों काय [पं. 
देवा.] होसील निजला । नेणों जी विठ्ठला मायबापा ॥ ७ ॥ भवबंधनाचे तुटतील फांसे | तें कां येथें [पं. ऐसें.] 
असे अव्हेरिलें ॥२॥ तुका ह्मणे माझें दचकलें मन । वाटे वांयांविण श्रम [पं. सीण.] केला ॥३॥ 





३१६०. सेवकें करावें सांगितळें काम । सिपयाचा तो धर्म स्वामी राखे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ काय देवा नेणों 
आलें गांढेपण । तुह्यी शक्तिहीन जाले दिसां ॥ ७ ॥ विष्णुदास आह्मी निर्भर ज्यावळें । तें दिसे या काळें 
अव्हेरिलें ॥२॥ तुका ह्मणे मूळ पाठवा लौकरी | किंवा करूं हरी काय सांगा ॥३ ॥ 














३१६१. खेळतां [पं. खेळता निजभावें समर्थाचे बाळ ।.] न भ्यावें समर्थाच्या बाळें । तयाच्या सकळ सत्तेखालीं ॥ 
१॥॥ ध्रु. ॥ तरी लेवविला शोभे अळंकार । नाहीं तरी भार [पं. मानाविण.] मानाविण ॥ ७ ॥ अवघी च दिशा 


विषयानुक्रम 





असावी मोकळी । मायबाप बळी ह्मणऊनि ॥ २ ॥ तुका ह्मणे माझें ऐसें आहे देवा । ह्मणऊनि सेवा समर्पिली ॥ 
३॥ 


३१६२. निरंजनीं [दे. त. निरांजनी.] एकटवाणें । संग नेणें दुसरा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पाहा चाळविळें कैसें । 
लावुनि पिसें गोवळें ॥ ७ ॥ [त. लपविंल.] लपले अंगें अंग । दिला संग होता तो ॥ २ ॥ तुका ह्मणे नव्हतें ठावें । 
जालें भावें वाटोळे ॥३ ॥ 





३१६३. नव्हती भेटी तों चि बरें । होतां चोरें नाडिलें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अवघियांचा केला झाडा । रिता 
वाडा खोंकर ॥ & ॥ चिंतनाचे मूळ चित्त । नेलें वित्त हरूनि ॥ २ ॥ तुका ह्मणे मूळा आलें । होतें केलें तैसेंचि ॥ 
३॥ 











३१६४. जये ठायीं आवडी ठेळी । मज ते बोली न संडे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पुरवावें जीवींचें कोड [पं. कोडें.] । 
भेटी गोड तुज मज ॥ ७ ॥ आणिले तें [पं. “तें नाही.”] येथवरी । रूप दुरी न करावें ॥२॥ तुका ह्मणे नारायणा | 
सेवाहीना धिम वृत्ति ॥३॥ 





३१६५. सरलियाचा सोस मनीं । लाजोनियां राहिलों ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥आवडीनें बोलावितों । येथें तें तों 
लपावें ॥७॥ माझें तें चि मज द्यावें । होतें भावें जोडिलें ॥२॥ तुका ह्यणें विश्वंभरा ।आळीकरा बुझावा ॥३॥ 





३१६६. नाचावेंसें वाटे मना । छंद गुणा अधीन ॥१॥॥ ध्रु. ॥ चेष्टविलीं माझीं गात्रे । सप्तासूत्रें [त. 
हालविती.] हालती ॥ & ॥ नामरूपें रंगा आलीं । ते चि चाली स्वभावे ॥२॥ तुका ह्मणे पांडुरंगे । अंग संगें [पं. 
कवळिलीं.] कवळिलें ॥३॥ 





३१६७. खेळतों ते [पं. 'ते" नाहीं.] खेळ पायांच्या प्रसादें । नव्हती हीं [पं. ते.] छंदें नासिवंतें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
माझा मायबाप उभा विटेवरी । कबतुकें करी कृपादान ॥ ७ ॥ प्रसादाची वाणी [पं. वदती उत्तरे.] वदे तीं उत्तरें । 
नाहीं मतांतरे जोडियेलीं ॥२॥ तुका ह्मणे रस [पं. वाढी तया.] वाढितिया अंगें । छाया पांडुरंगे केळी वरी ॥३॥ 





३१६८. अखंड मुडतर । सासुरवास करकर ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ याची [पं. जालिया.] जाली बोळवण । आतां 
न देखों तो ज्रीण बहुतांची दासी । तये घरीं सासुरवासी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे मुळे । खंड जाला [पं. एक वेळे.] एका 
वेळे ॥३॥ 





३१६९. अवघा भार वाटे देवा । संतसेवा न घडतां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कसोटी हे असे हातीं । सत्य भूतीं 
भगवंत ॥ ७ ॥ चुकलोंसा दिसें पंथ । गेले संत तो ऐसा ॥२॥ तुका ह्मणे सोंग वांयां | कारण या अनुभवें ॥३॥ 


३१७०. आतां तुह्मी कृपावंत । साधु संत जिवलग ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ गोमटें तें करा माझें । भार ओझें 
तुह्यांसी ॥ ७ ॥ वंचिलें तें पायांपाशीं । नाहीं यासी वेगळे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे सोडिल्या गांठी । दिली मिठी 
पायांसी ॥३॥ 





विषयानुक्रम 


३१७१. सुख वाटे परी वर्म । धर्माधर्म न कळे ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ गाये नाचे एवढें जाणें । विठ्ठल ह्मणे 
निर्लञ ॥ ७ ॥ अवघे माझें एवढें धन । साधन ही [पं. हे. सकळ ॥ २ ॥ तुका ह्मणे पायां पडे । तुमच्या कोडें 
संतांच्या ॥३॥ 


३१७२. धरिलीं जीं होतीं चित्तीं । डोळां [पं. ते.] तीं च दिसती ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आलें [पं. आवडीसी.] 
आवडीस फळ । जालें कारण सकळ ॥ & ॥ घेईन भातुकें । मागोनियां कवतुकें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे [वे. लंड.] 
ळाड । विठोबा पुरवील [पं. पुरविळें कोडे] कोड ॥३॥ 





३१७३. बहुतां दिसांची आजि जाली भेटी । जाली होती तुटी काळगती ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ येथें [दे. 
सावकासें.] सावकाश घेईन ते धणी । गेळी अडचणी उगवोनि ॥ ७ ॥ बहु दुःख दिलें होतें घरीं कार्मे । वाढला हा 
[दे. श्रमश्रमें] श्रमे श्रम होता ॥ २ ॥ बहु दिस होता पडिला [पं. सांडिला.] मारग । क्लेज्याचा त्या [पं. तो.] त्याग आजि 
जाला ॥३ ॥ बहु होती [पं. केली होती.] केली सोंगसंपादणी । लौकिकापासूनि निर्गमळें ॥४ ॥ तुका ह्मणे येथें 
जालें अवसान । परमानंदीं मन विसावळें ॥५॥ 





३१७४. पुत्र जाला चोर । मायबापा हर्ष थोर ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां काजझ्ञासाटीं जोडी । हाट [त. दाटे. प. 
घोटे गुडघे घडी०] घाटे गुंडगे घडी ॥ ७ ॥ ऐते अपाहार । आणूनियां भरी घर ॥ २ ॥ मानिली निश्चिती । नरका 
जावया उभयतीं ॥ २ ॥ झोडाझोडगीचे पोटीं । फळें वीर्जे तीं [पं. ते करंटी] करंटीं ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे बेट्या | 
भांडवल न लगे खट्या ॥५॥ 





३१७५. एवढी अपकीर्ती । ऐकोनियां फजीती ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जरि दाविल [पं. दाखवील.] वदन । थुंका 
थुंका तो देखोन ॥ ७ ॥ काळिमेचें जिणें । जीऊनियां राहे सुनें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे गुण | दरुषणें अपशकुन ॥ ३ 
॥ 


३१७६. पुंडलीक भक्तराज । तेणें साधियेळें काज । वैकुंठींचें निज । परब्रह्म आणिलें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
पांडुरंग बाळमूर्ति । [पं. गाईगोपाळ सांगाती.] गाईगोपाळां संगती । येऊनियां प्रीति । उभें सम चि राहिलें ॥&॥ 
एका आगळें [दे. त. अक्षर वैकुंठ०.] अक्षरें । भूवैकुंठ चि दुसरें । ह्मणविती येरें । परि तीं ऐसीं नव्हेती ॥ २ ॥ पाप 
पंचक्रोशीमधीं । येऊं [दे. त. येऊ न सकेचिना आधीं.] न सके चि कधीं । कैंची तेर्थे विधि- । निषेधाची वसति ॥३॥ 
पुराणें [पं. बोलती.] वदती ऐसें । चतुर्भुज तीं मानसें । सुदर्शनावरी वसे । रीग [पं. परि ते न बुडे कल्पांती. त. न बुडे 
कल्पांतीं.] न घडे कल्यपांतीं ॥ ४ ॥ महाक्षेत्र हें पंढरी । अनुपम्य [दे. इयेची.] इची थोरी । धन्य धन्य वारकरी । तुका 
ह्मणे तेथींचे ॥५ ॥ 











३१७७. देह मृत्याचें भातुकें । कळो आलें कवतुकें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ काय मानियेलें सार । हें चि वाटतें 
आश्चर्य ॥ ७ ॥ नानाभोगांचीं संचितें । करूनि ठेविलें [पं. ठेविळी.] आइतें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे कोडीं । उगवूं न 
सकती बापुडीं ॥३॥ 


३१७८. [पं. त्याग.] त्यागें भोग माझ्या येतील अंतरा । मग मी दातारा काय करूं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां 
असो तुझे पायीं हे मोटळें [पं. मोटाळें.] । इंद्रियें [पं. सकळ काया मने.] सकळें काया मन ॥ ७ ॥ सांडीमांडी 
विधिनिषेधाचा ठाव । न कळतां भाव जाइल वांयां ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आतां नको उजगरा । लपवीं दातारा अंगीं 
मज॥३॥ 








विषयानुक्रम 


३१७९. दावूनियां बंड [पं. मांड । पुरे न करिती भांड ॥.] | पुरे न करी तें भांड ॥१॥॥ ध्रु. ॥ जळो जळो तैसें 
जिणें । [पं. फटमर.] फटमरे लाजिरवाणे ॥ & ॥ घेतलें तें [पं. तैस.] सोंग । बरवें संपादावें सांग ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
धीरें । देव [दे. देवें नुपेक्षिळे खरें.] नुपेक्षील खरें ॥३॥ 


३१८०. न पालटे जाती जीवाचिये साटीं । [पं. बाह्य.] बाहे तें चि पोटीं दावी वरी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अंतरी 
[पं. अंतर सबाह्य.] सबाहीं सारिखा चि रंग । वीट आणि भंग नाहीं रसा ॥ ७ ॥ [पं. घणाचिये घाई.] घणाचिया घायें 
पोटीं शिरे हिरा | सांडूं नेणे धीरा आपुलिया ॥ २ ॥ तुका ह्मणे [पं. कढ.] कढे करावी शीतळ । ऐसें जातिबळ 
चंदनाचे ॥३॥ 


३१८१. दिली मान तरी नेघावी [पं. न घ्यावी.] शत्रूची । शरण आलें [त. त्याची.] त्यासी जतन जीवें ॥१ ॥ 
॥ ध्रु. ॥ समर्थासी असे विचाराची आण । भलीं पापपुण्य विचारावे ॥ ७ ॥ काकुळतीसाटीं सत्याचा विसर । 
पडिले अंतर न पाहिजे ॥२॥ तुका ह्मणे यह कीर्ति आणि मान । करितां जतन देव जोडे ॥३॥ 


३१८२. विचारिलें आधीं आपुल्या मानसीं । वांचों येथें कैसीं कोण्या द्वारें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तंव [पं. साह्य 
जाला.] जाला साह्य हृदयनिवासी । बुद्धि दिली ऐसी [पं. नाश.] नास नाहीं ॥& ॥ उद्देगाचे होतों पडिलों समुद्री 
। कोणे रीती तरी पाविजेल ॥२ ॥ तुका ह्मणे दुःखें आला आयुर्भाव | जाला बहु जीव कासावीस ॥३॥ 








३१८३. आपुलें वेचूनि खोडा घाली पाव । ऐसे [पं. ऐसा तो हा जीव हीनबुद्धि .] जया भाव हीनबुद्धि ते॥ १ ॥ 
॥ ध्रु. ॥ विषयांच्या संगें आयुष्याचा नास । पडियेलें ओस स्वहिताचें ॥ ७ ॥ भुलल्याचें अंग [दे. पं. आपण्या.] 
आपणा पारिखें । छंदा च सारिखें वर्ततसे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे दुःख उमटे परिणामीं । ल॑पटासी कामीं रतलिया ॥ 
३॥ 


३१८४. केलें शकुनें प्रयाण । आतां मागें फिरे कोण ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ होय तैसें होय आतां । देह [पं. 
देहबळ.] बळी काय चिंता ॥ ७ ॥ पडिळें पालवीं । त्याचा धाक वाहे जीवीं ॥ २ ॥ तुका ह्मणे जीणें । देवा काय 
हीनपणें ॥३॥ 





३१८५. आळणी ऐसें कळों आलें । त्यासी भळें मौन [दे. त. मौन्य.] चि ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नये कांहीं वेचूं 
वाणी । वेडे घाणीसांगातें ॥४ ॥ वेगळें तें देहभावा । भ्रम जीवा माजिरा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे कवतुक केलें । किंवा 
भलें दवडितां॥३॥ 





३१८६. चित्ताचा चाळक । त्याचें उभय सूत्र एक ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ नाचवितें [पं. नाच्छंदे.] नानाछंदें । सुखें 
आपुल्या विनोदें ॥ ७. ॥ चंद्र कमळणी । नाहीं धाडीत सांगोनि ॥ २ ॥ तुका ह्मणे उठी । लोह चुंबकाचे दृष्टी ॥ 
३॥ 











३१८७. करितां तडातोडी । वत्सा माते सोई ओढी ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. वारित्याचा.] करित्याचा आग्रह उरे 
। एक एकासाटीं झुरे ॥ ॥ भुके इच्छी अन्न | तें ही त्यासाटीं निर्माण ॥ २ ॥ तुका ह्मणे जाती । एक एकाचिये 
चित्तीं ॥३॥ 








विषयानुक्रम 





३१८८. निघाले दिवाळे । जालें देवाचें वाटोळे ॥ १ ॥ ॥ध्रु. ॥ आतां वेचूं नये वाणी । विचारावे मनिच्या 
मनीं ॥७.॥ गुंडाळिलीं पोतीं । भीतरी लावियेली वाती ॥ २ ॥ तुका ह्मणे करा । ऐसा [पं. राहो.] राहे माजी घरा 
॥३॥ 








३१८९. तीर्थाचिये [दे. तीर्थाचिये आस । पंथ तो निट देव ।.] पंथें चाळे तो निदैव । पाविजेतो ठाव अंतराय ॥ १ 
॥॥ ध्रु. ॥ ह्मणऊनि भलें निश्चळ चि स्थळीं । मनाचिये मुळीं बैसोनियां ॥ ७ ॥ संकल्पारूढ तें [पं. पराधीन जीणें.] 
प्रारब्धे चि जिणें । कार्य चि [पं. कारण.] कारणें वाढतसे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे [पं. नाहीं कामा एक०.] कामा नाहीं एक 
मुख | जिरवितां सुख होतें पोटीं ॥३॥ 





३१९०. क्षणक्षणा हा चि करावा विचार । तरावया पार भवसिंधु ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नाशिवंत देह [पं. जाणा 
रे] जाणार सकळ । आयुष्य खातो काळ सावधान ॥ & ॥ संतसमागमीं धरूनि आवडी । करावी तांतडी 
परमार्थी ॥२ ॥ तुका ह्मणे [दे. त. येह लोकीच्या.] यहलोकींच्या वेव्हारें । नये डोळे धुरे भरनि राहो ॥३ ॥ 








३१९१. कोणाञीं विचार करावा सेवटीं । एवढ्या लाभें तुटी जाल्या तरे ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ सांभाळितो शूर 
आला घावडाव । पुढें दिळा पाव न करी मागें ॥७॥ घात तो या नांवें येथें अंतराय । अंतरल्या पाय गोविंदाचे 
॥२॥ तुका ह्मणे [पं. गडसंधीचा.] गडसंदीचा हा ठाव | केला तो उपाव कार्या येतो ॥३॥ 





३१९२. असा जी सोंवळे । आहां तैसे चि निराळे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आह्मी नयों तुमच्या वाटा । काय 
लळटिका चि [पं. ताटा.] ताठा ॥ 9 ॥ चिंतन चि पुरे | काय सलगी सवें धुरे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे देवा । नका नावडे 
तेसेवा॥३॥ 


३१९३. अहंकार तो नासा भेद । जगीं निंद्य [वे. निदे.] ओंवळा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नातळे तो धन्य [पं. त्यासी.] 
यासी । जाला वंशीं [दे. वषी. त. वंसी.] दीपक ॥ ७ ॥ करवितो [पं. ब्रह्महत्या । नेदी आत्या आतळों ॥.] आत्महत्या । नेदी 
सत्या आतळों ॥२॥ तुका ह्मणे गुरुगुरी । माथां थोरी धरोनि ॥३ ॥ 





३१९४. इच्छिलें ते शकुनवंती । होय देती तात्काळ ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥क्षीरा नीरा निवाड करी | वरावरी 
विठ्ठल ॥ ७ ॥ भाग्याविण कैचें फळ । अंतर मळमूत्राचें ॥२ ॥ तुका ह्मणे संचित कुडे । तें बापुडे करीतसे ॥ ३ 
॥ 





३१९५. काझासाटीं आह्मी जाळिला संसार । न करा [पं. करावा.] विचार ऐसा देवा ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ कैसें 
नेणों तुह्मां करवर्ते उदास । माझा प्रेमरस मंगावया ॥ 9 ॥ समर्पूनि ठेलों देह हा सकळ । धरितां विटाळ न 
लजा माझा ॥२ ॥ तुका ह्मणे अवघी मोकळूनि आस | फिरतों उदास कोणासाटीं ॥३॥ 





३१९६. नाहीं तुह्मां कांहीं लाविलें मागणें | कांटाळ्याच्या भेणें त्रासळेती ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ एखादिये परी 
टाळावीं करकर । हा नका विचार देखों कांहीं ॥ ७ ॥ पायांच्या वियोगें [दे. त. प्राणासवेंसाटी.] प्राणासवसाटी | [दे. 
पं. ने घवेसी.] नेघेवेसी तुटी जाली आतां ॥ २ ॥ तुका ह्मणे तुह्यां [दे. मागेन.] मागणें तें आतां । हें चि कृपावंता 
चरणीं वास ॥३॥ 


विषयानुक्रम 


३१९७. जग अमंगळ । लागे देखतां विटाळ ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ धर्म भूतांची ते दया । [पं. संत.] सत्य कारण 
ऐसीया ॥% ॥ नव्हे माझें मत । साक्षी करूनि सांगें संत ॥२ ॥ तुका ह्मणे जीवें । दावी उमटूनि अनुभवें ॥३॥ 





३१९८. दंड अन्यायाच्या माथां । देखोनि करावा सर्वथा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नये उगे बहुतां घाटूं । सिसें 
सोनियांत आटूं ॥ ७ ॥ पापपुण्यासाठीं । नीत केली [पं. आतां.] सत्ता खोटी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे देवा । दोष 
कोणाचा तो दावा ॥३॥ 


३१९९. आह्मी [पं. आह्मी पतितपावन ।.] पापी तूं पावन । हें तों पूर्वापार [पं. पूर्वापर.] जाण ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ नवें 
करूं नये जुनें । सांभाळावे ज्याचें तेणें ॥ १ ॥ [पं. मिरासीचा ठाव । राखा करोनि उपाव ॥.] राखावा तो ठाव | मिरासी 
करोनि उपाव ॥ २ ॥ वादें मारी हाका । देवा [पं. ऐकवीतो.] आइकवी तुका ॥३॥ 





३२००. पाडावी ते बरी । गांठी धुरेसवें [पं. करी.] खरी ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ नये मरो लंडीपणें । काय बापुडे तें 
जिणें ॥७ ॥ लुटावें भांडार । तरी जया नाहीं पार ॥२॥ तुका ह्मणे नांवें । कीर्ती आगळीनें ज्यावें ॥३॥ 








३२०१. [पं. भोजन.] भजने चि जालें । मग जीवाचें काय आलें ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ येऊं नेदावी पुढती । आड 
भयाची ते जाती ॥॥ करितां सरोबरी [पं. सरोभरी.] | कांहीं न ठेवावी उरी ॥२॥ तुका ह्मणे शूर । व्हावे धुरेसीं 
च [दे. धुरे] धुर ॥३॥ 


३२०२. जन्मांतरीं शुद्ध नाहीं आचरण । यालागीं चरण अंतरले ॥१॥॥ ध्रु. ॥ वोडवळें संचित येणें 
जन्में पाहतां । आतां पंढरिनाथा कृपा करीं ॥ ७ ॥ पतिपावन ब्रिद [पं. “ब्रिद” नाही.] साच करीं देवा । यालागीं 
[पं. कुडावा.] कुढावा करीं माझा ॥ २ ॥ अपराधी पातकी दुष्ट दुराचारी । [दे. पं. अहाळलों.] आहाळलों भारी 
संवसारें ॥३ ॥ कामक्रोध आदि कल्पनेच्या त्रासें । तुज न पवे ऐसें [पं. जालो.] जाळें देवा ॥४॥हा ना तोसा 
ठाव जाला पांडुरंगा । नये चि उपेगा काय करूं ॥ ५ ॥ आपुलिया नांवा धांवणिया धांवे ।॥ लवकरी यावें तुका 
ह्मणे॥६॥ 








३२०३. [दे. प्रेमभेटी.] प्रथमभेटी आळिंगण । मग चरण वंदावें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसा माझा भोळा बाप । हरी 
ताप कवळोनि ॥ ७ ॥ न सांगतां [दे. त. संगता.] सीण भाग । पांडुरंग जाणतसे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे कृपावंतें । द्यावें 
भातें न मागतां ॥३॥ 








३२०४. वचनाचा अनुभव हातीं । बोलविती देव मज ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ परि हें न कळे अभाविकां । 
जडलोकां जिवांसी ॥ ७ ॥ अश्रुत [पं. अनश्रुत.] हे प्रसादिक । कृपा भीक स्वामीची ॥ २ ॥ तुका ह्मणे वरावरी । 
जातों तरी सांगत ॥३॥ 





३२०५. कां रे तुह्तीं ठेवा बहुतां निमित्ते । माझिया संचितें वोडवलें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ भक्‍्तिप्रेमगोडी 
बैसली जिव्हारीं । आनंद अंतरीं येणें झाला ॥ ७ ॥ पुसिलें पडळ तिमिर [वे. त. पं. त्रिमिर.] विठ्ठले । जग चि 
भरलें ब्रह्मानंदें ॥२॥ तुका ह्मणे केलों कामनेवेगळा । आवडी गोपाळावरी वसे ॥३॥ 











३२०६. आसन शयन भोजन गोविंदें । भरलें आनंदें त्रिभुवन ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अवघियां केली काळें 
तडातोडी । [वे. त. अवश्वरु.] अवसर घडी पुरों नये ॥ ७ ॥ वांटणी घातले शरीराचे भाग । दुजियाचा लाग 


विषयानुक्रम 


खंडियेला ॥ २ ॥ आवडीच्या आळें आहारासी रूप | पृथक संकल्प मावळले ॥३ ॥ काम तरी क्रोध बुद्धि मन 
नासे | भ्रमाचे वोळसे गिळिले शांती ॥४ ॥ तुका म्हणे मना श्रीरंगाचा रंग । बैसला अभंग एकविध ॥५॥ 


३२०७. ज्वरल्यासी काढा औषध पाचन । मूढां नारायण [दे. श्रमवितो.] स्मरवितो ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ 
भवव्याधि येणें तुटेल रोकडी [पं. रोकडा.] । करूनियां [पं. झाडा.] झाडी निश्चयेसी ॥ ७ ॥ आणिकां उपायां 
अनुपान कठिण | भाग्यें वरे सीण श्ीप्रवत ॥ २ ॥ तुका ह्मणे केला उघडा पसारा । भाग्य आलें घरा दारावरी ॥ 
३॥ 





३२०८. जपाचें निमित्त झोपेचा पसरु । देहाचा [पं. देतां हा विचारु पाडूनियां.] विसरू पाडूनियां ॥१ ॥॥ ध्रु. 
॥ ऐसीं [पं. ऐसें ते भजन.] तीं भजने अमंगळवाणी । सोंगसंपादणी [पं. भोरप्याची.] बहुरूप्याची ॥ ७ ॥ सेवेसी [दे. त. 
सेवेविश्ीं केलें लोभा०.] विकिळें लोभाचिये [पं. आज्ञे.] आसे । तया कोठें असे उरंला देव ॥ २ ॥ तुका ह्मणे मानदंभ 
जया चित्तीं । तयाची फजीती करूं आह्मी ॥३॥ 








३२०९. परद्रव्य परकांता । नातळे नयाचिया चित्ता । आणि कर्मी तो तत्वता । बांधला न वजाय ॥ १ ॥ 
॥ ध्रु. ॥ ऐसा अनुभव रोकडा । विश्वासीतो जीवा जोडा । एकांत त्या पुढां | अवया करी उकल ॥ ७ ॥ सकट 
आंबलें तें [पं. “ते” नाही.] अन्न । शोधी तें चि मद्यपान । विषमानें भिन्न । केलें शुद्धाद्युद्ध ॥२॥ तुका ह्मणे नित । 
बरवें अनुभवें उचित । तरी काय हित । मोले घ्यावें लागतें ॥३॥ 














३२१०. भूक पोटापुरती । तृष्णा [पं. भरी.] भरवी वाखती । करवी फजीती । हांवें भार वाढला ॥१॥॥ 
ध्रु. ॥ कुळिकेसी लांस फांस । डोई [पं. दाढी डोई.] दाढी बोडवी दोष । अविहितनाझञ । करवी वजन [पं. वचन.] 
चुकतां ॥ ७ ॥ विधिसेवनें [त. विधिसेवन.] विहितें । कार्यकारणापुरतें । न बाटे जो चित्ते । अधमांच्या तो त्यागी ॥ 
२॥आज्ञापालणें ते सेवा । भय धरोनियां जीवा | तुका ह्मणे ठेवा ।ठेविला तो जतन ॥३॥ 











३२११. कळे न कळे त्या धर्म । ऐका सांगतों रे वर्म । माझ्या विठोबाचें नाम । अटाहासें उच्चारा ॥१॥॥ 
ध्रु. ॥तो या दाखवील वाटा | तया [पं. जया.] पाहिजे त्या नीटा । कृपावंत मोटा । पाहिजे तो कळवळा ॥ ४ ॥ 
पुसतां चुका होतो वाटा | सवें बोळावा [पं. बोळवा.] गोमटा | मोडों नेदी कांटा । घेऊं सांटा चोरासी ॥२॥ तुका 
ह्मणे मोल । न लगे द्यावें वेचावे [त. वेचा.] बोल । विठ्ठल विठ्ठल । ऐसा छंद मनासी ॥३॥ 














३२१२. तरी कां वोळगणे । राजद्वारीं होती सुने ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अंगीं दावुनि निष्कामता । पोकळ 
पोकळी ते वृथा ॥ ७ ॥ कायसा मोकळ । भोंवतें शिष्यांचे गाबाळ ॥ २ ॥ तुका ह्मणे ढाळे । [पं. बाह्यरंग ते निराळे ।.] 
बाहेर गुदे तें निराळे ॥३॥ 


३२१३. हरिच्या दासां सोपें वर्म | सर्व धर्म पाउळें ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ कडिये देव [पं. वाहे खांदी.] बाहेर खांदी 
। वैष्णव मांदी कीडेसी ॥ ७ ॥ सरती [दे. सतंत ते आटा ०.] येणें आटाआटी । नाहीं तुटी लाभाची ॥२॥ तुका ह्मणे 
समाधान । सदा मन आमुर्चे ॥३॥ 


३२१४. भूतांचिये नांदे जीवीं । गोसावी च सकळां ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ क्षणक्षणां जागा ठायीं । दृढ पायीं 
विश्वास ॥ & ॥ दावूनियां सोंग दुजें । मंतर बीजे वसतसे ॥२॥ तुका ह्मणे जाणे धने । धरी तें वर्म चिंतन ॥ ३ 
॥ 





विषयानुक्रम 





३२१५. संत आले घरा । तों मी अभागी दातारा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कासयानें पूजा करूं | चरण हृदयीं च 
धरूं ॥ ७ ॥ काया कुरवंडी । करुन ओंवाळून सांडी ॥२ ॥ तुका ह्मणे भावें । हात जोडीं असो ठावें ॥३॥ 








३२१६. भेद तुटलियावरी । आह्मी तुमचीं च हो [पं. “हो” नाही.] हरी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां पाळावे पाळावे 
। आह्यां लडिवाळांचे लळे ॥ ७ ॥ आणिकांची देवा । नाहीं जाणत चि सेवा ॥२ ॥ तुका ह्मणे हेवा । माझा हेत 
पायीं देवा ॥३॥ 





३२१७. आमुची विश्रांति । [पं. तुझे. त. 'आमुची विश्रांति” हा अभंग दुबार (अभंग ३२२६ व ३९६७ पाहा) आहे, त्यापैकीं दुसऱ्या 
ठिकाणीं 'तुझे' असें आहे. दे. 'आमुची विश्रांति०' हा अभंग दुबार (दे. भा. २, अ. १०७ व ९०५ पाहा) आहे, त्यापैकीं दुसऱ्या ठिकाणीं 'तुझ्यारूपें 
कमळापति' असें आहे.] तुमचे चरण कमळापती ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥पुढती पुढती नमन । घाळूंनियां लोटांगण ॥& ॥ हें 
चि एक जाणें । काया वाचा आणि मनें ॥ २ ॥ नीच [दे. हा अभंग दोनदां आढळतो (टीप ८ पाहा) त्यांपैकी दुसर्‍या ठिकाणीं 'जाणा' 
असें आहे.] जनालोकां । [पं. तळील.] तळिले पायेरीस तुका ॥३॥ 





३२१८. विनवितों सेवटीं । आहे तैसें माझे पोटीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ कंठीं राहावें राहावें । हें चि मागतसें 
भावें ॥ ॥ पुरली वासना | येणें होइल नारायणा ॥२॥ तुका ह्मणे जो देहाडा | तो चि वर्णीन पवाडा ॥३॥ 








३२१९. आवडीची सलगी पूजा । विषम दुजा भाव तो ॥१॥॥ ध्रु. ॥ ऐसीं उफराटीं वर्मे । कळी भ्रमें न 
येती ॥७॥न लगे समाधान मोल । रुचती बोल प्रीतीचे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे एका जीवें । सूत्र [दे. व्होवें.] व्हावें 
गुंतलें ॥३॥ 





३२२०. बाळ माते लाते वरी । मारी तेणें संतोषे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सुख वसे चित्ता अंगीं | तें हें रंगी मिळालें 
॥ & ॥ भक्षी त्याचा जीवमाग [पं. जीव मागे] । आळा भाग तो बरा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे क्र्णानुबंधें । सांगे सुदें 
सकळां ॥३॥ 


३२२१. शिजल्यावरी जाळ । वांयां जायाचें तें मूळ ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ ऐसा वारावा तो श्रम । [त. अतित्याई.] 
अतिडायीं नाहीं काम ॥ ७ ॥ सांभाळावें वर्म । उचिताच्या काळें धर्म ॥ २ ॥ तुका ह्मणे कळे | ऐसें कारणाचे वेळे 
॥३॥ 





३२२२. उभा ऐल थडी । तेणें घाळूं नये उडी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पुढें गेल्याचे उपाय । करावे ते केळे काय 
॥४ ॥ दिसतें आहारीं । नये जाऊं ऐशावरी ॥ २ ॥ अळसाची धाडी । तुका ह्मणे बहु नाडी ॥३॥ 








३२२३. शक्‍ती द्याव्या [पं. द्यावी.] देवा । नाहीं [दे. पदार्थी.] पार्थिवांची सेवा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मुख्य आहे ऐसा 
धर्म । जाणते हो जाणा वर्म ॥ ७ ॥ मना पोटीं देव । जाणे जेसा तैसा भाव ॥ २ ॥ तुका ह्मणे सोसें । लागे 
लाविल्याचें पिसें ॥३॥ 


३२२४. कार्य चि कारण । तृष्णा पावविते [पं. वाढविते.] सीण ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥काय करुनि ऐसा संग | 
सोसें चि तूं पांडुरंग ॥ ७ ॥ रूपीं नाहीं गोडी । हांवें हांवे ऊर फोडी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे पडे भारी । ऐशा 
वरदळाचे थोरी ॥३॥ 





विषयानुक्रम 


३२२५. संसाराच्या नांवें घाळूनियां शून्य । वाढता हा पुण्य केला धर्म ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ हरिभजने हें 
धवळिलें जग | चुकविला लाग कळिकाळाचा ॥ ७ ॥ कोणां ही नलगे साधनांचा पांग । करणें केला त्याग 
देहबुद्धी ॥२॥ तुका ह्मणे सुख समाधि हरिकथा । नेणें भव्यव्यथा [दे. त. भवतेथा.] गाईल तो ॥३ ॥ 





३२२६. विश्वासिया नाहीं लागत सायास । रंग [पं. अनायासे रस अंगा०.] अनायासें अंगा येतो ॥१॥॥ ध्रु. 
॥ ळेंकराच्या हातें घास मागे माता | वोरसोनि चित्ता सुख पावे ॥ & ॥ गौरव त्या [पं. तो.] मानी आरुषा वचनीं । 
भूषण ते वाणी मिरवावीं ॥२॥ तुका ह्मणे आहे सकळ ही साक्षी । माझा कई पक्षी पांडुरंग ॥३॥ 


३२२७. वैभवाचे धणी [पं. सकळ.] सकळां शरणागत । सत्यभावें चित्त अर्पिलें तें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ नेदी उरों 
देव आपणावेगळें । भावाचिया बळें ठायाठाव ॥ ७ ॥ जाणोनि नेणोनि अंगा आली दश्ञा । मग होय इच्छा 
आपणच ॥ २ ॥ तुका ह्मणे बरें धाकट्यारचे जिणें । माता [पं. स्तनपान.] स्तनपानें वाढविते ॥३॥ 








३२२८. कई ऐसी दशा येइल माझ्या आंगा । चित्त पांडुरंगा झुरतसे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नाठवुनि देह 
पायांचे चिंतन । अवसान तें क्षण नाहीं मधीं ॥ & ॥ [पं. कई.] काय ऐसा पात्र होईन लाभासी । नेणों हृषीकेशी 
तुष्टईल ॥२॥ तुका ह्मणे धन्य मानीन संचित । घेईन तें नित्य प्रेमसुख ॥३॥ 


३२२९. नाहीं वागवीत जाणिवेचें ओझें । [दे. त. स्वामिसेवेकाजे.] स्वामिसेवा काज निर्धारु हा॥१॥॥ ध्रु. 
॥आज्ञा ते प्रमाण हा मनीं निर्धार । येणें फिटे भार निश्चयेसी ॥ ७ ॥ [पं. आळीकर.] आळीकरें आह्मी एकविध 
चित्ते | तेसें होऊं येतें मायबापें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे माझी ये जातीची सेवा । घातलासे देवावरी भार ॥३ ॥ 





३२३०. काय नाहीं माझे अंतरीं वसति । व्यापक हा भूतीं [पं. सकळांच्या.] सकळां नांदे ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
चित्तासी प्रसाद होईल चळण | तें चि तें वळण मनासही ॥%॥ सर्व शक्‍ति जीवीं राहिल्या कुंटित | नाहीं केलें 
होत [त. हीत.] आपुलें तें ॥२॥ तुका ह्मणे दोरी खांब सूत्र्या हातीं । नाचवी नाचती जडे तेसीं ॥३॥ 














३२३१. देवाचें निर्माल्य कोण शिवे हातीं । संकल्पासी होती विकल्पते ॥१॥॥ ध्रु. ॥ वाहिलें देह हें 
देवा एकसरें । होईल तें बरें तेणें [त. कोण्या.] द्वारें ॥ % ॥ होता भार त्याची निवारली खंती । येथें आतां रिती 
साटवण ॥ २ ॥ तुका ह्ममे इच्छे पावविले कष्ट । ह्मॅणऊनि नष्ट दुरावळी ॥३॥ 











३२३२. देव तीर्थ [पं. तीर्थी.] येर दिसे जया ओस । तोचि तया दोष जाणतिया ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ तया बरें 
फावे देवा चुकवितां । संचिताची सत्ता अंतराय [पं. अंतराया.] ॥ 9 ॥ शुद्धाश्ुद्धठाव पापपुण्याबीज | [पं. पावविलें.] 
पाववील दुजे फळभोग ॥ २ ॥ तुका ह्मणे विश्वंभराऐसें वर्म । चुकविल्या धर्म अवघे मिथ्या ॥३॥ 





३२३३. काय करूं सांगतां ही न [पं. नकळे तें वर्ग .] कळे वर्म | उपस्थित भ्रम उपजवितो ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
मन आधीं ज्याचें आळें होइल हातां । तयावरी सत्ता केली चाले ॥ ७ ॥ [त. पं. आभुकेचे.] अभुकेचे अंगीं चवी ना 
सवाद । मिथ्या ऐसा वाद दुराग्रह ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आप राखावें आपणा । संकोचो चि कोणा नये आतां ॥३॥ 





३२३४. अमृत अव्हेरें [पं. उंचबळे.] उचळळलें जातां । विष आर्त्तभूतां आवश्‍यक ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥आदरासी 
मोल नये लावूं केजें । धीर श्रुद्धवीर्जे गोमटा तो ॥ 9 ॥ खर्‍याचिये अंगीं [दे. पं. आपणे.] आपणचि चाली । लावणी 


विषयानुक्रम 





[पं. लागली.] लाविली काय लागे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे [पं. चाड.] चाडे करा वेवसाव । आह्यांसी तो वाव धीर आहे ॥ 
३॥ 





३२३५. अनुभवाचे रस देऊं आरत्तभूतां । सोडूं चोजवितां पुढें पोतीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ देवाचा प्रसाद 
रत्नाच्या ओवणी । शोभतील गुणीं आपुलिया ॥ ७ ॥ आधीं भाव सार शुद्ध ते भूमिका । बीज आणि पिका चिंता 
नाहीं ॥२॥ तुका ह्मणे ज्याचें नाम गुणवंत | तें नाहीं लागत पसरावे ॥३ ॥ 


३२३६. काय मज एवढा भार । हे वेव्हार [दे. त. चाळवाया.] चालवाया ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ उकल तो जाणे 
धणी । मज भोजनीं कारण ॥७॥ चिंता ज्याची तया शिरीं । लॅकरीं तें खेळावें ॥२॥ तुका ह्मणे सेवट झाला । 
देवया बोला भोगिता ॥३॥ 








३२३७. [दे. न गमे न गमे न गमे हरिविण।न मगे न मगे म मगे मेळवा«] न गमे नगमे न गमे हरिविण।|न गमेन गमे 
न गमे मेळवा शाम कोणी गे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥तळमळ करी तैसा जीव जळाविण मासा | दिसती दिशा ओसा वो ॥ 
 ॥ नाठवे भूक तान विकळ जालें मन । घडी जाय प्रमाण जुगा एकी वो ॥ २ ॥ जरी तुह्मी नोळखा सांगते 
ऐका | तुकयाबंधूचा सखा जगजीवन ॥३॥ 





३२३८. विठ्ठला रे तुझे वर्णितां गुणवाद । विठ्ठला रे दग्ध जालीं पापें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ विठ्ठला रे तुझे 
पाहातां श्रीमुख | विठ्ठला रे सुख जालें नयना ॥ ७ ॥ विठ्ठला रे तुज देतां आलिंगन । विठ्ठला तनमन निवाल्या 
बाह्या ॥२॥ विठ्ठला रे तुझी ऐकतां कीर्ति । विठ्ठल हे [त. “हे” नाही.] विश्रांति पावळे स्मरणें ॥३॥ विठ्ठला रे 
तुकयाबंधु ह्मणे देहभाव । विठ्ठला जीवीं पाव धरितां गेला ॥४॥ 














३२३९. एकांतीं लोकांतीं करूं गदारोळ | लेश तो ही मळ नाहीं येथें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ घ्यावें द्यावे आह्मी 
आपुलिया सत्ता । न देखो पुसता दुजा कोणी ॥ & ॥ भांडाराची किली माझे हातीं आहे । पाहिजे तो पाहें वान 
येथें ॥२ ॥ तुका ह्मणे आह्यां विश्वासाच्या बळें । ठेविलें मोकळे देवें येथें ॥३॥ 











३२४०. स्मरणाचे वेळे । व्हावें [पं. सावधान कळे.] सावध न कळे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पडिलों विषयांचे ओढीं । 
कोणी न दिसेसें काढी ॥& ॥ भांडवल माझें । वेच जालें भूमी ओझें ॥२॥ तुका ह्मणे कळे | तूं चि धावें ऐसे 
वेळे ॥३॥ 





३२४१. पाहा हो देवा कैसे जन । भिन्न भिन्न संचितें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ एक नाहीं एका ऐसे । दावी कैसे 
शुद्ध हीन ॥ ७ ॥ पंचभूते एकी रासी । सूर्त्रे केसीं खेळवी [पं. ओळखावीं.] ॥ २ ॥ [पं. तुका ह्मणे जो जे जाती । त्याची स्थिति 
तैसी ते ॥.] तुका ह्मणे जे जे जाती । तैसी स्थिति येतसे ॥३॥ 





३२४२. कोणाचिया न पडों छंदा । गोविंदासी आळवूं ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ बहुतांचीं बहु [पं. बहुत.] मतें । अवघे 
रिते [पं. रिती.] पोकळ ॥ & ॥ घटापटा ढवळी मन । होय सीण न करूं तें ॥२॥ तुका ह्मणे पांडुरंग | भरूं [पं. 
भागा आले ते.] भाग आला तो ॥३॥ 








३२४३. एकवेळ करीं या दुःखावेगळें । दुरिताचें जाळें उगवूनि ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आठवीन पाय हा माझा 
नवस । रात्री ही [पं. वो.] दिवस पांडुरंगा ॥ ७ ॥ बहु दूरवरी भोगविलें [त. भोगविले भोगे । आसा पांडुरंगे”. दे. भोगविले 


विषयानुक्रम 





भोग । आतां पांडुरंग.] भोगा । आतां पांडुरंग सोडवावें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे काया करीन कुरवंडी । ओंवाळूनि सांडीं 
मस्तक हें ॥३॥ 





३२४४. आणीक म्यां कोणा यावें काकुळती । कोण कामा येती अंतकाळीं ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ तूं वो माझी 
सखी होसी [पं. येसी.] पांडुरंगे । लवकरी ये गे वाट पाहें ॥& ॥ काया वाचा मनें हें चि [पं. आस.] काम करीं । 
पाउले गोजिरीं चिंतीतसें ॥२॥ तुका ह्मणे माझी पुरवीं हे आस | घालीं ब्रह्मरस भोजन हें ॥३॥ 


३२४५. [दे. हें आह्यांसकळा ।.] आह्यांसी सकळ । तुझ्या नामाचे चि बळ ॥१॥॥ ध्रु. ॥ करूं अमृतार्चे पान 
। दुजे नेणों कांहीं आन ॥ ७ ॥ जयाचा जो भोग । सुख दुःख पीडा [दे. त. पीडी.] रोग ॥ २ ॥ तुका ह्मणे देवा | 
तुझे पायीं माझा हेवा ॥३॥ 


३२४६. आर्त माझ्या बहु पोटीं । व्हावी भेटी पायांशी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ यासी तुह्यी कृपावंता । माझी चिंता 
असों द्या ॥ % ॥ तळमळ करी चित्त अखंडित वियोगें ॥२ ॥ तुका ह्मणे पंढरिनाथा | [पं. जाणां.] जाणें वेथा 
अंतिरिंची ॥३॥ 





३२४७. बहु जन्मांतरें फेरे । केले येरे सोडवीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥आळवितों करुणाकरे | विश्वंभरे दयाळे॥ 
£ ॥ वाहवतों मायापुरीं । येथें करीं कुढावा [पं. कुडावा.] ॥ २ ॥ तुका ह्मणे दुजा कोण | ऐसा सीण निवारी ॥३॥ 





३२४८. कराल तें काय नव्हे जी विठ्ठला । चित्त द्यावें बोळा बोबडिया ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सोडवूनि घ्यावें 
काळचक्रा [पं. काळाचक्राहातीं.] हातीं । बहुत विपत्ती भोगविल्या ॥ ७ ॥ [दे. ज्यालें जेऊ नेदी मारिसलें चि मरो । प्रारब्या उरो 
मागुतालीं. त. ज्यालें जेऊं नेदी मारिलळें चि मरे । प्रारब्धा उरे मागुतालें ॥.] ज्यालें जीवों नेदी भारिळें चि मरे | प्रारब्ध तें उरे 
मागुतालें ॥२॥ तुका ह्मणे दुजा खुंटला उपाय | ह्मणऊनि पाय आठविले ॥३॥ 





३२४९. डौरलों भक्‍्तिसुखें । सेवूं अमृत हें मुखें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ संतसंगे सारू काळ । प्रेमसुखाचा 
कल्लोळ ॥ & ॥ ब्रह्मादिकांसी [त. दे. सुराणी.] शिराणी । तो हा आनंद मेदिनी ॥ २ ॥ नाहीं वैकुंठींचा पांग । धांवे 
कथे पांडुरंग ॥३ ॥ मुक्‍त व्हावें कज्ञासाटीं । कैची येणें रसे भेटी [पं. तुटी.] ॥४ ॥ तुका ह्मणे गोड । हें चि [पं. माझें 
पुरे.] पुरे माझे कोड ॥५॥ 


३२५०. [दे. त. फोडिले भांडार ] फोडिलें भांडारें । माप घेऊनियां खरें ॥१॥॥ ध्रु. ॥केली हरिनामाची 
वरो । मागितले आतां सरो ॥ ७ ॥ देशांत सुकाळ । जाला हारपला काळ ॥ २ ॥ घ्यावें धणीवरी । तुका ह्मणे 
लाहान थोरीं ॥३॥ 





३२५१. आनंदाचे डोहीं आनंदतरंग । आनंद चि अंग आनंदार्चे ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ काय सांगो जालें 
कांहींचियाबाही । पुढें चाली नाहीं आवडीनें ॥ ७ ॥ गर्भाचे आवडी मातेचा डोहळा । तेथींचा जिव्हाळा तेथें 
बिंबे ॥२॥ तुका ह्मणे तैसा ओतलासे ठसा | [त. अनुभवा.] अनुभव सरिसा मुखा आळा ॥३॥ 








३२५२. ह्मणऊनि धरिळे पाय । अवो माय विठ्ठले ॥१॥॥ ध्रु. ॥आपुलें चि करूनि घ्यावें । आश्वासावें 
[दे. आह्यास.] ना भीसें ॥ ॥ वाढली ते तळमळ चित्ता [दे. चिंता.] । हम आतां करावी ॥२॥ तुका ह्मणे जीवीं 
वसे । मज नसे वेगळी ॥३॥ 


विषयानुक्रम 


३२५३. कल्याण या आक्रीर्वादें । जाती द्वंद्वें नासोनि ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आश्वासिलें नारायणें । प्रेमदानें 
अंतरिंच्या ॥& ॥ गेली निवारोनि आतां । सकळ चिंता यावरि ॥२ ॥ तुका ह्मणे गातां गीत । आलें हित सामोरं 
॥३॥ 








३२५४. हरिनामवेली [पं. हरिनामवल्ली.] पावली विस्तार । फळीं पुष्पीं भार वोल्हावळी [दे. बोल्हावला] ॥ १ 
॥॥ ध्रु. ॥ तेथें [पं. येथें] माझ्या मना होई पक्षिराज । साधावया काज [पं. तृप्तीच या.] तृप्तीचे या ॥ ७ ॥ मुळींचिया 
बीर्जे दाखविली गोडी । [पं. लाहो करीं जोडी-.] लवकर चि जोडी जालियाची ॥ २ ॥ तुका ह्मणे क्षणक्षणां जातो 
काळ | गोडी ते रसाळ अंतरेल ॥३॥ 





३२५५. बरवें ऐसें आलें मना । नारायणा या काळें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ देव आह्या प्राणसखा । जालें दुःखा 
खंडण ॥ ४ ॥ जन्मांतरिंच्या पुण्यरासी । होत्या त्यांसी फळ आलें ॥२॥ तुका ह्मणे निजठेवा | होईल देवा [दे. 
त. हेवा.] ळाधलों ॥३॥ 





३२५६. जरि हे आड यती लाज | कैसें काज साधतें ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ [दे. कारण.] करणें केलें उठाउठी | 
पायीं मिठी घातली ॥ ७ ॥ समर्पिला जीव भाव । धरिला भाव अखंड ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आड कांहीं । काळ 
नाहीं घातला ॥३॥ 








३२५७. पात्र शुद्ध चित्त [दे. गोही.] ग्वाही । न लगे कांहीं सांगणें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ शूर तरी सत्य चि [पं. 
“चि” नाहीं.] व्हावें । साटी जावें करूनि ॥ ७ ॥ अमुप च सुखमान । स्वामी जन मानावें ॥२ ॥ तुका ह्मणे जेसी 
वाणी । तैसे [पं. तैसा.] मनीं परिपाक ॥३ ॥ 


३२५८. प्रगटले ज्ञान । नारायण भूतीं तें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ अनुभव च घेऊं व्हावा । विनंती देवा करूनियां 
॥ 9 ॥ देखोवेखीं वदे वाणी । पडिल्या कानीं प्रामाणे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे योगक्षेम । घडे तें वर्म साधावें ॥३॥ 


३२५९. मुख्य आधीं विषयत्याग । विधिभाग पाळणें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. मना.] मन पावे समाधान | हें चि 
दान देवार्चे ॥७ ॥ उदासीन वृत्ति देहीं । चाड नाहीं पाळणें ॥२॥ तुका ह्मणे नाहीं भय । सम सोय विषमाची ॥ 
३॥ 





३२६०. आतां हें चि सार हें चि सार । मूळबीज रे [पं. ऐका.] आइका ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥आवडीनें आवडी उरे 
। जें ज्या झुरे तें त्यासी ॥ ७ ॥ प्रेमाचिया सूत्रदोरी । नाहीं उरी उरवी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे चिंतन बरें । [आहो.] 
आहे खरें खऱ्यापें ॥३॥ 


३२६१. केला तैसा अंगीकार । माझा भार चालवीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ होऊं अंतराय बुद्धी । कृपानिधी 
नेदावी ॥ ७ ॥ आह्मी तरी जड जीव । कैंचा भाव पुरता ॥ २ ॥ अनन्यभावें घ्यावी सेवा । आह्यां देवा घडेसी ॥ 
३ ॥ तुम्हीं आह्मी हरणागतें । कृपावंतें रक्षीजे ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे भाकूं कींव । असों जीव [पं. जडजीव.] जड आह्मी 
॥५॥ 





३२६२. सोसें बहुगर्भवासीं । मेलो असों उपवासीं । नाहीं सखीं ऐसीं । तेथें कोणी भेटलीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
करीं करीं रे स्वहित । देह तंव हे अनित्य । नाहीं दिलें चित्त । सोडवूं मोहापासोनि ॥ & ॥ पाळी तोंडींचिया 








विषयानुक्रम 


घांसें । तेंचि होय अनारिसें । ज्या नव्हे ऐसें । खेदी परि सोडवीना ॥ २ ॥ तुका ह्मणे घनमार्ने । माझ्या [त. 
बाटविलों.] बाटलों मीपर्णे । नाहीं दिला जनें । देखों [पं. लाभ आलाभ.] लाभे हा लाभ ॥३॥ 





३२६३. इच्छिती तयांसी व्हावें जी अरूप । आह्यांसी स्वरूपस्थिती चाड ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां नव्हे 
माझा भाव अनारिसा । पाउलांनीं इच्छा गोवियेळी ॥ ७ ॥ ळेंकरासी कोठें जाणत्याची परी | करूं येते दुरी [पं. 
धरायाचे.] धरावया ॥ २ ॥ लागली न सुटे नामाची आवडी । माझी भावजोडी भंगूं [प. नको.] नका ॥३ ॥ घेसील 
[पं. घेसी आढे वेढे०.] वेढे मुक्‍तीच्या अभिळासें । चाळवीं जा पिसे ब्रह्मज्ञानी ॥४ ॥ तुका ह्मणे माझा कोठे भक्तिरस 
। पाडावया ओस चाळविसी ॥५॥ 








३२६४ आह्यां भाविकांची जाती । एकविध जी श्रीपती । अळंकारयुक्ति । सरों तेथें [दे. त “तेथें” नाहीं.] 
शके चि ना॥१॥॥ ध्रु. ॥ जाणें माउली त्या खुणा । क्षोभ उपजों नेदी मना । ज्ञांतवूनि स्तना । लावीं अवो 
कृपाळे ॥ ७ ॥ तुज अवघे होऊं येतें । मज बाटों नये चित्ते । उपासने परतें । नये कांहीं [पं. आवडे.] आवडो ॥ २ 
॥ करूं रूपाची कल्पना । मुखीं नाम उच्चारणा [पं. नारायणा.] | तुका ह्मणे जना । जल स्थल देखतां ॥३॥ 








३२६५. ज्यावें हीनपणें । कासयाच्या प्रयोजने ॥१॥॥ ध्रु. ॥ प्रारब्धी संसार | बरी हिमतीची थार ॥ ७ 
॥ होणार ते कांहीं । येथे अवकळा नाहीं ॥२॥ तुका ह्मणे देवें । कृपा केलिया बरवें ॥३॥ 








३२६६. किती रांडवंडे । घालूनि व्हाल रे बापुडे । संसाराचे भिडे । कासावीस जालेती ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
माझ्या स्वामी शरण रिघा । कृपाळुवा पांडुरंगा | ठेवी अंगसंगा । विश्वासियां जवळी ॥ & ॥ कांहीं न मागतां 
भलें । होईल तें चि काम केलें । नसावें आथिलें । कांहीं एका [पं. एक संकल्पे] संकल्पें ॥२ ॥ तुका ह्मणे भाव | 
पाववील ठायाठाव । एकविध जीव । ठेविलिया सेवेसी ॥३॥ 














३२६७. बाप करी जोडी लेकराचे ओढी । आपुली [त. करवडी.] करवंडी वाळवूनी ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
एकाएकीं केला [दे. त. केलो.] मिरासीचा धनी । कडिये [पं. वाऊनी.] वागवूनी भार खांदीं ॥ ७ ॥ लेवऊनी [पं. 
घाळूनियां.] पाहे डोळा अळंकार । टेवा [दे. त. ठेवा.] दावी थोर करूनियां ॥२ ॥ तुका ह्मणे नेदी गांजूं आणिकांसी 
। उदार जीवासी आपुलिया ॥३॥ 








३२६८. या रे हरिदासानो जिंको कळिकाळा । आमुचिया बळा पुढें किती बापुडे ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ रंग 
सुरंग घमंडी नाना छंदें । हास्यविनोदें मनाचिये आवडी ॥ & ॥ येणें तेणें प्रकारें बहुतां सुख जोडे । पूजन तें 
घडे नारायणा अंतरीं ॥ २ ॥ वांकड्या माना बोल बोलावे आर्ष । येईल तो त्यांस छंद पढीयें गोविंदा ॥३ ॥ 
आपुलालें आवडी एकापुढें एक नटा । नाहीं थोर मोठा लहान या प्रसंगीं ॥४ ॥ तुका ह्मणे येथें प्रेम भंगूं नये 
कोणीं । देव भक्‍त दोन्ही निवडितां पातक ॥५॥ 

















३२६९. अवघा च अन्यायी । तेथें एकल्याचें काई ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां अवघें एकवेळें | जळोनि सरो तें 
निराळें ॥& ॥ काय माझें खरें । एवढें च राखों बरें ॥२॥ तुका ह्मणे आतां । परिहार न लगे चित्ता ॥३॥ 








३२७०. काय वृंदावन [दे. त. इंद्रावण.] मोहियेळें गुळें | काय जिरें काळें उपचारिलें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तैसी 
अधमाची जाती च अधम । उपदेश श्रम करावा तो ॥७ ॥ न कळे विचासी कुरवाळिलें अंग | आपले ते रंग 
दावीतसे ॥२॥ तुका ह्मणे नये पाकासी दगड । शूकरासी गोड जेसी विष्ठा ॥३॥ 





विषयानुक्रम 


३२७१. स्तवूनियां नरा । केला [पं. आयुष्या.] आयुष्याचा मातेरा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. नारायणाचिई.] 
नारायणाचिया लोपें । घडलीं अवघीं चि पार्पे ॥७ ॥ जीव ज्याचें दान | त्याचा खंडूनियां [पं. खंडू नये.] मान ॥२ 
॥ तुका ह्मणे वाणी | आइके त्या दोष कानीं ॥३॥ 


३२७२. संतां नाहीं मान । देव मानी मुसलमान ॥१॥॥ ध्रु. ॥ ऐसे पोटाचे मारिले । देवा [पं. देवे.) आशा 
विटंबिळे ॥ ॥ घाली लोटांगण | बंदी नीचाचे चरण ॥२॥ तुका ह्मणे धर्म ।न कळे माजल्याचा भ्रम ॥३॥ 





३२७३. अवो कृपावंता । होई बुद्धीचा ये [पं. तूं] दाता ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जेणें पाविजे उद्धार । होय तुझे 
पायीं थार ॥& ॥ वदवीं हे वाचा । भाव पांडुरंगी साचा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे देवा । माझे अंतर [पं. त. वसावा.] वसवा 
॥३॥ 





३२७४. नाहीं म्या वंचिला मंत्र कोणापाशीं । राहिलों जीवासी [पं. धरूनियां .] धरूनि तो ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
विटेवरी [दे. भाव.] भावें ठेवियेळें मन । पाउळें समान चिंतीतसें ॥ ७ ॥ [दे. पावविला.] पावविलों पार धरिला 
विश्वास । घाळूनियां कास बळकट ॥ २ ॥ तुका ह्मणे मार्गे पावले उद्धार । तिहीं हा आधार ठेविलासे ॥३॥ 








३२७५. चंचळीं [दे. चंचळ चंचळ निश्चळ निश्चळ ।. पं. चंचळें.] चंचळ निश्चळीं निश्चळ | वाजवी खळाळ उदकासी 
॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ सोपें वर्म परि मन नाहीं हातीं । हा हा भूत चित्तीं भ्रम गाढा ॥ & ॥ रविबिंब नाहीं तुटत उदका | 
छायेची ते नका सरी धरूं ॥ २॥ तुका ह्मणे भय घरी रज्ञूसाटीं । नाहीं साच पोटीं कळलें तों ॥३॥ 








३२७६. आवडी येते [पं. ० येते गुणे । कळो चिन्हें.] कळों । गुणें चिन्हें उमटती ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पोटीचें ओठीं 
उभें राहे । चित्त साहे मनासी ॥ ७ ॥ डोहोळियाची [दे. डाहोळे याची. पं. डोहळे याची.] भूक गर्भा । ताटीं प्रभा प्रतिबिंबे 
॥२॥ तुका ह्मणे मानोन घ्यावें । वाटे खावें वाटतें ॥३॥ 








३२७७. काय ऐसी वेळ । वोडवली अमंगळ ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आजि दुखवळलें मन । कथाकाळीं जाला 
सीण ॥ ७ ॥ पापाचिया [त. मुळे.] गुणें । त्यांचिया वेळे [पं. दर्शनें] दर्षणें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे कानीं । घाळूं आले 
दुष्टवाणी ॥३॥ 





३२७८. कितीवेळां जन्मा यावें । नित्य [पं. किती.] व्हावे फजीत ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ ह्मणऊनि जीव भ्याला | 
शरण गेला विठोबासी [पं. विठोसी.] ॥ ४ ॥ प्रारब्ध पाठी गाढें । न सरे पुढें [दे. चालत.] चाळतां ॥२ ॥ तुका ह्मणे 
रोकडी [दे. «रोकडी हे । होती पिहें काढीत ।.] हे | होती [पं. होऊ.] पाहे फजीती ॥३॥ 


३२७९. होतों [पं. होती.] सांपडलो वेठी । जातां भेटी संसारा ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तों या वाटे कृपा केली । 
भेटी जाली विठोबासी [पं. विठोसी.] ॥ ४ ॥ होता भार माथां माझे | बहु ओझें अमुप ॥२॥ तुका ह्मणे केली चिंता 
। कोण दाता भेटेल ॥३॥ 





३२८०. भुंकुनियां सुनें लाभे हस्तीपांठी । होऊनि हिंपुटी दुःख पावे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ काय त्या मशकें 
तयाचें करावें । आपुल्या स्वभावें पीड़ृतसे ॥ ७ ॥ मातलें बोकड [पं. माकड.] विटवी पंचानना । घेतळें मरणा 
धरणें तें [पं. तेणे.] ॥२ ॥ तुका ह्मणे संतां पीडितील खळ | घेती तोंड काळे करूनियां ॥३॥ 








विषयानुक्रम 


३२८१. जा रे तुह्मी पंढरपुरा । तो सोयरा दीनांचा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ गुण दोष नाणी मना । करी 
आपणासारिखें ॥ ७ ॥ उभारोनि उभा कर । भवपार उतराया ॥ २ ॥ तुका ह्मणे तांतड मोठी । जाली भेटी 
उदंड ॥३॥ 





३२८२. गर्जत जावें नामावळी । प्रेमे टाळी वाहोनि ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ येणें सुखे पुडतीं धावे । भेटी सवें 
गोपाळा ॥ ४ ॥ लोटांगण [पं. लोटांगणें.] घाला तळीं । वंदा धुळी संतांची ॥ २ ॥ तुका ह्मणे विठ्ठल लाहो । ऐसा 
वाहो उभारा ॥३॥ 


३२८३. अनुसरे तो अमर जाला । अतरला संसारा ॥१॥॥ ध्रु. ॥ न देखती गर्भवास । कधीं दास 
विष्णूचे ॥ ७ ॥ विसंभेना माता बाळा । तैसा लळा पाळावा ॥ २ ॥ त्रिभुवनीं ज्याची सत्ता । तुक्या [दे. पं. तो रक्षिता 
जालिया. (या अभंगांत “तुका” नाहीं). ] रक्षिता तो जाला ॥३॥ 


३२८४. आतां केज्लीराजा हे चि विनवणी । मस्तक चरणीं ठेवीतसें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ देह असो माझा 
भलतिये ठायीं । चित्त तुझ्या पायीं असों द्यावें ॥ ७ ॥ काळाचें खंडण घडावें चिंतन । [पं. तनमनधन विन्मुखता ।.] 
धनमानजनविन्मुख तो ॥ २ ॥ कफवातपित्त देहअवसानीं । ठेवावीं वारूनि दुरितें हीं ॥३ ॥ सावध तों माझीं 
इंद्रियें [पं. सकळ.] सकळें । दिलीं [पं. एक.] एका वेळे हाक आधीं ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे तूं या सकळांचा जनिता । 
येथें ऐकता [त. आहिक्येता.] सकळांसी ॥५ ॥ 














३२८५. चित्त तें चिंतन कल्पनेची धांव । जे जे वाढे हांव इंद्रियांची ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ हात पाव दिसे शरीर 
चालतां । नावें भेद सत्ता जीवाची ते ॥ & ॥ रवीचिये अंगी प्रकाशक [पं. प्रकाश सकळा.] कळा । वचनें निराळा भेद 
दिला ॥२॥ तुका ह्मणे माप वचनाच्या अंगीं । मौन्य काय रंगीं निवडावे ॥३॥ 











३२८६. बोलोनियां काय दावूं | तुह्ली जीऊ जगाचे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ हे चि आतां माझी सेवा । चिंतन देवा 
करितों ॥ ७ ॥ विरक्‍्तासी देह तुच्छ । नाहीं आस [दे. त. देहाची.] काशाची ॥ २ ॥ तुका ह्मणे पायापाशीं । येइन 
ऐसी वासना ॥३॥ 


३२८७. निजों नेदी [दे. त. नव्हं] सकाळवेळीं । रातीकाळी [त. चिणचिणी. दे. चिन चिंनी.] चिनचिनी ॥१ ॥॥ 
ध्रु. ॥ वोंगळारने घेतली पाठी । केली आटी जीवासी ॥ ७ ॥ मेळऊनि [पं. कथा करणें.] सर्वे जन । चिंता नेणे 
देवळीं च ॥२॥ तुका ह्मणे आलों घरा | तोंडा घोरा वाइलेच्या ॥३॥ 











३२८८. मायबाप सवें नये घनवित्त । करावें संचित भोगावें तें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ह्मॅणऊनि लाभ काय तो 
विचारीं । नको चालीवरी चित्त ठेवूं ॥ ७ ॥ आयुष्य सेवटीं सांडूनि जाणार | नव्हे चि [दे. त. हे.] साचार शरीर हें 


९ 


॥२॥ तुका ह्मणे काळें लावियेलें माप | जया [दे. त. जगे.] धरी पापपुण्याची ही ॥३॥ 











३२८९. मोटळें हाटीं सोडिल्या गांठी । विकऱ्या [दे. घातलें केण.] घातले कण । ज्याचे भाम त्यासी 
देऊनि वारिलें । सारूनि लिगाड दान [पं. दाणे.] । खरें माप हातीं घेऊनि [पं. “घेऊनि” नाहीं.] बैसलों । मानिती ते 
चौघे जन [पं. जणे.] । खरें वित्त तेथें आले चोजवीत । गिऱ्हाइक संतजन ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ झाडिला पालव केला 
हाट वेच । जाली [पं. सकळी.] सकाळीं च अराणूक । याल तरि तुह्यी करा लगबग | आमचे ते कोणी लोक ॥ 
॥ एक ते [पं. “एक” नाहीं.] उत्तम मध्यम कनिष्ठ । वित्ताचे प्रकार तीन । बहुतां जनाचे बहुत प्रकार । वेगळाले 








विषयानुक्रम 








वाण । लाभ हाणि कोणा मुदल जालें । कोणासी पडिलें खाण । अर्धमर्ध कोणी गुंतोनि राहिले । थोडे तैसे बहु 
जन ॥ २ ॥ [पं. एक.] एके सांते आळे [पं. एक.] एके गांवीहून । येकामे चि नव्हे जाणें । येतां जातां रुजू नाहीं 
दिवाणा । काळतोंडीं एकें तेणें ॥ लाग भाग एकी एकानीं गोविलें । मागील पुढिलां क्र्णे । तुका ह्मणे आतां पहूं 
नये वास । साधावे आपुळें पेणें ॥३॥ 














३२९०. करा करा लागपाट | धरा पंढरीची वाट । जंव नाहीं चपेट । घात पडिला काळाचा ॥१॥॥ 
ध्रु. ॥ दुजा ऐसा नाहीं कोणी । जो या काढी भयांतूनि । करा ह्मणऊनि । हा विचार ठायींचा ॥ ७ ॥ होती गात्रे 
वेंवळीं । दिवस [पं. अस्तमानकाळीं । हातें वाहा टाळी । जों मोकळी आहे तों. ॥.] अस्तमाना काळीं । हातपायटाळीं । [त. दे. जें.] 
जो मोकळीं आहेती ॥ २ ॥ कां रे घेतलासी सोसें [पं. सोस । तुज वाटसे.] | तुज वाटताहे कैसें । तुका ह्मणे ऐसें । 
पुढें के लाहासी ॥३॥ 





३२९१. यत्न आतां तुह्मी करा । मज दातारा सत्तेने ॥१॥॥ ध्रु. ॥ विश्वास तो पायांवरि । ठेवुनि हरी 
राहिलों ॥ ७ ॥ जाणत चि दुर्जे नाहीं । आणीक कांहीं प्रकार ॥ २ ॥ तुका ह्मणे शरण आलों । नेणें बोलों 
विनवितां ॥३॥ 





३२९२. अनाथां जीवन । आह्यां तुमचे चरण । करूनि सांटवण | धरीयेळें हृदयीं ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ पुष्ट 
जाली अंगकांति । आनंद न समाये चित्तीं । कवतुकें प्रीती । गाऊं नाचों उल्हासें ॥ ७ ॥ करुणाउत्तरीं । करूं 
आळवण हरी | जऊं नेदूं दुरी । प्रेमप्रीतिपडिभरें ॥ २ ॥ मोहो [पं. ममते.] माते करी गोवा । ऐसें आहे जी केशवा | 
तुका ह्मणे सेवा | आणीक नाहीं जाणत ॥३ ॥ 





३२९३. सुखाची वसति जाली माझे जीवीं । तुमच्या गोसावी कृपादानें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ रूप वेळोवेळां 
आठवीं अंतरीं । बैसोनि जिव्हारीं राहिलें तें ॥ ७ ॥ विसांवळें मन विठ्ठलें प्रपंचा । गोडावली वाचा येणें रसे ॥ २ 
॥ तुका ह्मणे कांहीं नाठवेसें केळें [पं. जालें.] | दुसरें विठ्ठळें मज आतां ॥३॥ 











३२९४. आह्यां कांहीं आह्यां कांहीं । आतां नाहीं या बोळें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ मोल सांगा मोल सांगा । घेणें 
तिहीं गा पुसावें ॥७ ॥ कैसें घडे कैसें घडे । बडबड तुज मज ॥ २ ॥ मुदलें साटी मुदलें साटी । लाभ पोटीं 
त्या [पं.*च* नाही.] च मीं ॥३ ॥ तुका ह्मणे साटवूं घरीं ।आडल्या काळें पुसती तरी ॥४॥ 








३२९५. घ्या रे भाई प्या रे भाई । कोणी कांहीं थोडें बहु ॥१॥॥ध्रु. ॥ये च हाटीं ये च हाटीं । बांधा 
गाठी पारखून ॥ ७ ॥ वेच आहे वेच आहे । सरलें पाहे मग खोटें ॥२॥ उघडे दुकान उघडे दुकान । [पं. रात्र.] 
रात्री जाली कोण सोडी मग ॥३ ॥ तुका ह्मणे अंतकाळीं । जाती टाळीं बैसोनि ॥४॥ 











३२९६. मार्ग चुकले विदेशीं एकले । तयावरि जाले दिश्ाभुली ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ हातीं धरूनियां पावविले 
घरा । त्याच्या उपकारा का द्यावें ॥७ ॥ तैसा मी कुडकुडा होतों केशीराजा | सेवा न घडे लाजा ह्मणऊनि ॥ 
२ ॥ सांडियेला गर्भ उबगोनि माउली । नाहीं सांभाळिली भूमि शुद्ध ॥३ ॥ उष्ण तान भूक एवढिये अकांतीं । 
वोसंगा लाविती काय ह्मणिजे ॥ ४ ॥ खांद्यांवरी शूळ मरणाचे वाटे । अन्याय हि मोटे साच केले ॥ ५ ॥ हातींचें 
हिरोनि घालता पाठीसी । तुका ह्मणे ऐसी परी जाळी ॥६॥ 





विषयानुक्रम 





३२९७. जेसी तैसी तरि वाणी । मना आणी माउली ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ लेकरांच्या स्नेहें गोड । करी कोड 
त्या गुणें ॥& ॥ मागें पुढें रिघे पोटीं । साहे खेटी [पं. करीतसे.] करीतें ॥२ ॥ तुका विनवी पांडुरंगा । ऐसें पैं गा 
आहेहें॥३॥ 





३२९८. [दे. गुणांचे.] गुणांची आवडी वाचेचा पसरु । पडिला विसरु [पं. सवंरसां.] इतरांचा ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
आदिमध्यअंतीं नाहीं अवसान । जीवनीं जीवन मिळोनि गेळें ॥ ७ ॥ रामकृष्णनाममाळा हे साजिरी । ओविली 
गोजिरी कंठाजोगी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे तनु जालीसे शीतळ । अवघी सकळ ब्रह्मानंदें ॥३॥ 





३२९९. देवाची भांडारी । आदा विनियोग करी ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां न माखे हातपाय । [पं. नेमें.] नेणों 
होतें ऐसें काय ॥॥ देवें नेळी चिंता । जाला सकळ करिता ॥२॥ तुका ह्मणे धणी । त्यासी अवघी पुरवणी ॥ 
३॥ 





३३००. पेणावलें [पं. येणावले.] ढोर मार खाय पाठी । बैसले तें नुठी तेथूनियां ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तैसी 
माझ्या मना परी जाली देवा । धावें अहंभावा सांडावलों [त. सांडवलें. पं. सांडवलो.] ॥ ७ ॥ कडां घालीं उडी 
मागिलांच्या भेणें । मरणामरण [पं. पडणें मरणे] न कळे चि ॥ २ तुका ह्मणे जालों त्यापरी दुःखित । असें 
बोलावीत पांडुरंगा ॥३॥ 








३३०१. जालिया दर्शन करीन मी सेवा । आणीक ही [पं. कांही.] देवा न लगे दुर्जे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ प्रारब्धा 
अधीन [दे. त. अंगीं.] अन्न आच्छादन | स्थिर करोनि मन ठेवीं पायीं ॥॥७॥॥येगायेगार्‍ये गा कृपाळुवा हरी । 
निववीं अभ्यंतरीं देउनि भेटी ॥ २ ॥ आसावळें मन जीवनाचे ओढी । नामरूपें गोडी लावियेली ॥ ३ ॥ काय 
तुह्यांपाशीं नाहीं भांडवल । माझे मिथ्या बोल जाती ऐसे ॥४ ॥ काय लोखंडाचे पाहे गुण दोष | सिवोनि परिस 
सोनें करी ॥५॥ तुका ह्मणे माझे अवघें असों द्यावें । आपुलें करावें ब्रीद साच ॥६॥ 














३३०२. येथें आड कांहीं न साहे आणीक । प्रमाण तें एक हें चि जालें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ गाऊं नाचों टाळी 
[दे. गाऊं (दोन वेळ).] वाऊं गीत छंदें । डोलवृूं विनोदें अंग तेणें ॥ ७ ॥ मथुनियां सार काढिलें बाहेरी । उपाधि ते 
येरी निवडिली ॥२॥ तुका ह्मणे जगा लाविली शिराणी । सोवितां हे धणी होत नाहीं ॥३॥ 








३३०३. शरणागत जालों । तेणें मी पणा मुकलो ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां दिल्याची च वाट । पाहों नाहीं 
खटपट ॥ ७ ॥ नलगे उचित । कांहीं पाहावें संचित ॥२॥ तुका ह्मणे सेवा । [पं. मौन्य.] माने तैसी करूं देवा ॥ 
३॥ 








३३०४. वावेचिया आळा कवळिलें ब्रह्म । चुकविला श्रम पृथक तो ॥१ ॥ ॥ श्र. ॥ [पं. सुलभ तें जालें सुलभ तें 
जालें ।जवळी तें आलें पंढरीये ॥] सुलभ जालें सुलभ जालें । जवळी आलें पंढरिये ॥७ ॥ नामरूपाचें बांधलें मोटळें । 
एक एका वेळे सारियेलें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे वाटे [पं. चुकविळी.] चुकली वसती । [वे. त. पं. उधार.] उद्धार तो हातीं 
आणियेला ॥३॥ 





३३०५. सवंग जालें सवंग जालें । घरा आलें बंदरीर्चे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां हेवा करा [दे. त. करावा.] 
सोस । भक्तिरस बहु गोड ॥ & ॥ पाउल वेचे चिंता नाहीं । आड कांहीं मग नये ॥२॥ तुका ह्मणे संचिताचे । 
नेणें काचे राहों तें [पं. हें.] ॥३॥ 





विषयानुक्रम 





३३०६. तुह्यी संत मायबाप कृपावंत । काय [पं. काय पतित कीर्ती वर्णू.] मी पतित कीर्ती वाणूं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
अवतार तुह्यां [पं. घ्यावया०.] धराया [दे. पं. कारणें.] कारण । उद्धरावे जज जड जीव ॥ ७ ॥ वाडविलें सुख भक्ति 
भाव धर्म | कुळाचार नाम विठोबाचें ॥२ ॥ तुका ह्मणे गुण चंदनाचे अंगीं | तेसे तुह्ली जगीं संतजन ॥३॥ 








३३०७. पाठी लागे तया दवडीं दुरी । घालीं [पं. “या” नाहीं.] या बाहेरी संवसारा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ येउनि 
दडें तुमच्या पायीं । धांवे तई छो ह्मणा ॥ ७ ॥ पारखियाचा वास पडे । [दे. खटबड.] खडबडे उठी तें ॥२॥ तुका 
ह्मणे लाविला धाक । नेदी ताक खाऊं कोणी [पं.कोणा.] ॥३ ॥ 








३३०८. सांखळिलों प्रीती गळां । भुंके वेळा जाणोनियां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तुमचें मी केशींराजा । सुर्ने या 
काजा [पं. पाळिलें.] पाळिलों ॥ ॥ आलें गेलें कळे वाटा | कोण निटा वाकडिया ॥२॥ तुका ह्मणे आलें वारी । 
दरितें दुरी नातळतां ॥३॥ 





३३०९. सुनियांचा हा चि भाव । आपला ठाव राखावा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ दुनियाचा येऊं वारा । नेदूं 
घरावरी येऊं [दे. देऊं] ॥ ७ ॥ केली याची फाडाफाडी । [पं. तडातोडी] तडामोडी क्षेत्राची [दे. पं. क्षत्राची.] ॥ २ ॥ 
पातेजत नाहीं लोकां । तुका देवावांचूनि ॥३॥ 








३३१०. सुनियांची आवडी देवा । घेत सेवा नाहीं कांहीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥सिकविलें जवळी बैसों । जेथें 
असों तेथें चि ॥&॥ नेदी दुर्जे बोलों करूं | गुरुगुरु न साहे ॥२ ॥ तुका ह्मणे [दे. त. कृवाळितां.] कुर्वाळितां । अंग 
सत्ता संगाची [पं. संतांची.] ॥३ ॥ 








३३११. सिळें खातां आला वीट । सुनें धीट [दे. पावि.] पाय धरी ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ कान्होबा ते जाणे खूण | 
उन उन घास घाली ॥ ७ ॥ [पं. आपुले ठाईचे द्यावें] आपुलिये ठायींचें घ्यावें । लाड भावें पाळावा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
मी [पं. जुनाट सुनें । मोहो तेणें परतला.] जुनाट । मोहो आट परतला ॥३ ॥ 





३३१२. लागलें भरतें । [त. पं. ब्रह्मानंदाही.] ब्रह्मानंदाचें वरतें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जाला हरिनामाचा तारा । 
सीड लागलें फरारा ॥ & ॥ बैसोनि सकळ । बाळ [पं. चाले] चालिले गोपाळ ॥ २ ॥ तुका ह्मणे वाट | बरवी 
सांपडली नीट [पं. वाट (हा. चवथ्या ओळीच्या दोन्ही चरणांचा अंतशब्द एकच आहे).] ॥ ३ ॥ 





३३१३. [पं. धन वित्तें कुळें. दे. धनें वित्त कुळें.] धनें वित्तें कुळें | अवघियानें ते आगळे ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ज्याचे 
नारायण गांठीं । भरला हृदय संपुटीं ॥% ॥ अवघें चि गोड । त्याचें [पं. पुरे] पुरलें सर्व कोड ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
अस्त | उदय त्याच्या तेजा नास्त ॥३॥ 


३३१४. बोलावें तें आतां आह्मी [पं. बोलणें.] अबोलणे । एका चि वचने सकळांसी ॥ १ ॥ मेघवृष्टि कांहीं 
न विचारी ठाव । जेसा ज्याचा भाव [त. तेसा.] त्यासी [वे. फळो.] फळे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे नाहीं समाधानें चाड । 
आपणा ही नाड पुढिलांसीं ॥३॥ 





३३१५. अधिकार तैसा करूं उपदेश । साहे ओझें त्यास तें चि द्यावें ॥१ ॥ मुंगीवरी भार गजाचें [दे. त. 
पालाण.] पाळण । घालितां तें कोण कार्यसिद्धि ॥२॥ तुका ह्मणे फांसे वाघुरा कुऱ्हाडी । प्रसंगीं तों काढी पारधी 
तो॥३॥ 








विषयानुक्रम 





३३१६. नव्हों वैद्य आह्मी अर्थाचे भुकेले । भलते द्यावे पाले भलत्यासी ॥ १ ॥ कुपथ्य करूनि विटंबावे 
रोगी । काय हे सलगी भीड त्याची ॥ २ ॥ तुका ह्मणे [दे. लांस फांस.] लासूं फांमूं देऊं डाव । सुखाचा उपाव पुढें 
आहे ॥३॥ 





३३१७. नव्हें परि ह्मणवीं दास । कांहीं निमित्तास मूळ केळें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तुमचा तो धर्म कोण | हा 
आपण विचारा ॥ ७ ॥ नाहीं शुद्ध आचरण | परी चरण चिंतितों ॥२॥ तुका ह्मणे पांडुरंगा | ऐसें कां गा नेणां हें 
॥३॥ 








३३१८. मागे चिता होती आस | केला नास या काळें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ तुह्ठी आह्यां उदासीन । भिन्नाभिन्न 
वारिलें ॥७ ॥ मोहजाळे दुःख [पं. वाटे | वाढे वाढे.] वाढे । ओढे ओढे त्यास तें ॥२॥ तुका ह्मणे कोण देवा । आतां 
हेवा वाढवी ॥३॥ 





३३१९. आहो उभा [पं. उभे या विटे०.] विटेवरी । भरोवरी चुकविळी ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. निवारिले.] निवारळें 
जाणें येणें । कोणा कोणें रुसावें ॥ ७ ॥ संकल्पासी वेचे बळ । [त. भार.] भारे फळ निर्माण ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
उभयतां । भेटी सत्ता लोभाची ॥३॥ 


३३२०. असो खटपट | आतां वाउगे बोभाट ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ परिसा हे विनवणी । असो मस्तक चरणीं ॥ 
 ॥ अपराध करा ।क्षमा घडले दातारा ॥२॥ तुका ह्मणे वेथा । तुह्या कळे पंढरिनाथा ॥३॥ 





३३२१. वारकरी पायांपाशीं । आले त्यांसी विनविलें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥काय काय तें आइका । विसरों 
नका रंकासी ॥ ७ ॥ चिंतावोनि चिंता केली । हे राहिली अवस्था ॥ २ ॥ तुका ह्मणे संसारा । रुसलों खरा 
यासाठीं ॥३॥ 








३३२२. जीवींचें कां नेणां । परि हे आवडी नारायणा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ वाढवावें हें उत्तर । कांहीं [पं. लाड.] 
ळाज करकर ॥ ७ ॥ कोठे वांयां गेळे | शब्द उत्तम चांगळे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे बाळा | [पं. असे तात्पर्य या खळा. त. 
असता तत्पर या खेळा.] असतात प्रिय खेळा ॥३॥ 





२२२२. वोडविळें [दे. हाच अभंग पुनः एक वेळ लिहिला आहे (दे. भा. २, अ. २०९ व ९०३ पाहा) तेथें वाढविले असें आहे. ] अंग 
। आतां करूनि [दे. त. दुसऱ्यानदा (त. अ. ३३३२ व ३९६६ पाहा) लिहिला आहे तेथें 'करूंद्या संग' असें आहे.] घ्यावें सांग ॥१ ॥ ॥ 
ध्रु. ॥काय पूजा ते मी नेणें । जाणावें जी सर्वजाणें ॥ ॥ पोटा आलें बाळ | त्याचें जाणावें सकळ ॥२॥ तुका 
ह्मणे हरी । वाहावें जी कडियेवरी ॥३॥ 








३३२४. सेवटींची हे विनंती । पाय चित्तीं रहावे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ ऐसें करा कृपादान । तुह्यां मन सन्निध ॥ 
. ॥ भाग्याविण कैंची भेटी । नव्हे तुटी चिंतर्ने ॥२॥ तुका ह्मणे कळसा आलें । हें विठ्ठले परिसावें ॥३॥ 








३३२५. करूंनियां शुद्ध मन । नारायण स्मरावा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तरीच हा तरिजे सिंधु । भवबंधू 
तोडोनियां ॥ & ॥ तेथें [पं. येथें.] सरे शुद्ध साचें । अंतरींचें बीज तें ॥२॥ तुका ह्मणे लवणकळी । पडतां जळीं तें 
होय ॥३॥ 





विषयानुक्रम 


३३२६. जिकडे पाहे तिकडे देव । ऐसा भाव दे कांहीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥काय केलों एकदेशी । गुणदोषीं 
संपन्न ॥& ॥ पडे तेथें तुझ्या पायां । करीं वांयां न [पं. वजेसें. दे. « वजतें.] वजे तें ॥२ ॥ तुका ह्मणे विषरमे सारी । 
ठाणें धरी जीवासी ॥३॥ 





३३२७. जिकडे [पं. जावे.] जाय तिकडे सर्वे । आतां यावें यावरी ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ माझ्या अवघ्या 
भांडवला | तूं एकला जालासी ॥ ७ ॥ आतां दुजें घरा झणी । पायांहूनि वेगळे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आतां देवा । 
नका गोवा यावरी ॥३॥ 





३३२८. स्मरतां कां घडे नास । विष्णुदास यावरी ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ ऐसी सीमा जाली जगीं । तरी मी वेगीं 
अनुसरलों ॥४ ॥ धरिले तें निवडे [पं. निवडी.] आतां । न घडे चित्तावेगळें ॥२॥ तुका ह्मणे नाश नाहीं । पुराणें 
ही गर्जती ॥३॥ 


३३२९. आधी नाहीं कळों आला हा उपाय । नाहीं तरी काय चुकी होती ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ घालितों 
पायांसी मिठी एकसरें । नेदीं तों दुसरें आड येऊं ॥ & ॥ कासया पडतों लटिक्‍्याचे भरी । नव्हता का शिरीं 
भार घेतों ॥ [पं. “संसाराचा हाट कां फिरतों दुकान । भरो वरी धन मिळवितों ॥” हें कडवें जास्त आहे.] २॥ तुका ह्मणे कां हे घेतों 
गर्भवास । कां या होतों दास कुटुंबाचा ॥३॥ 








३३३०. आतां बरें जालें । माझे मज कळों आळें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ खोटा ऐसा संवसार । मज पायीं [दे. पं. 
द्यावी.] द्यावा थार ॥ % ॥ उघडले डोळे । भोग देताकाळीं कळे ॥२ ॥ तुका ह्मणे जीवा । होतां तडातोडी देवा ॥ 
३॥ 








३३३१. बोलिलों ते धर्म अनुभव अंगें । काय पांडुरंगे उणें केळे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सर्व सिद्धि पायीं 
वोळगती दासी । इच्छा नाहीं ऐसी व्हावें कांहीं ॥ ७ ॥ संतसमागमें [पं. त. समागम.] अळंकार वाणी । करूं हे 
पेरणी शुद्ध बीजा ॥२॥ तुका ह्मणे रामकृष्णनामें गोड । [पं. आवडीच्या कोडे.] आवडीचे कोड माळ ओऊं ॥३॥ 








३३३२. करूनि उचित खेळें भोंवताळे । चित्त येथें आळें पायांपाशीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ येथें नाहीं खोटा 
चालत परिहार । जाणसी अंतर पांडुरंगा ॥ ७ ॥ सुख दुःख तुज देऊनि सकळ । नाहीं ऐसा काळ केला आह्मी 
॥२॥ तुका ह्मणे जाला देहाचा [दे. त. देहेचा.] विसर । नाहीं [त. नाहीं आपपर कोणी आतां. पं. आतां आपपर नाहीं कोणी.] 
आतां पर आप कोणी ॥३॥ 








३३३३. परिसाचे अंगें सोनें जाला विळा | वाकणें या कळा हीन नेव्हे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ अंतरीं पालट [पं. 
घडावा.] घडला कारण । मग समाधान तें चि गोड [पं. गोडी.] ॥ ७. ॥ पिकली [दे. पिकली सेंद. पं. पिकलीया सेंद.] हे 
सेंद पूर्वकर्मा नये । अव्हेरु तो काये घडे मग ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आणा पंगती सुरण । पृथक ते गुण केले पाकें ॥ 
३॥ 





३३३४. ज्याचे माथां जो जो भार । ते चि फार तयासी ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ मागे पुढें अवघें रिते । कळीं येतें 
अनुभवें ॥७ ॥ परिसा अंगीं अमुपसोनें । पोटीं हीन [पं. धातुचे.] धातु चि ॥२ ॥ आपुला तो करी धर्म । जाणे वर्म 
तुकातें॥३॥ 


विषयानुक्रम 


३३३५. पाहें तिकडे दिशा ओस । अवघी आस पायांपें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मन [पं. मनीचे.] चि साच होइल 
कई । प्रेम देई भेटोनि ॥ ७ ॥ सर्वापरी पांगुळ असें । न कळे कैसें तें तुह्या ॥२॥ तुका ह्मणें कृपावंता । तूं तों 
दाता दीनाचा ॥३॥ 


३३३६. चालवणे काय । ऐसें [दे. त. अंगे] अगे माझे माय ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ धांव [पं. पाव.] धांव लवलाहें । 
कंठीं प्राण वाट पाहे ॥७ ॥ पसरूनि कर | तुज चालिलों समोर ॥२ ॥ देसील विसांवा | तुका ह्मणे ऐशा हांवा 
॥३॥ 


३३३७. आवडीच्या ऐसें जालें । मुखा आळे हरिनाम ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां घेऊं धणीवरि । मागें उरी 
नुरेतों ॥७ ॥ सांटवण मनाऐसी । पुढें रासी अमुप ॥ २ ॥ तुका ह्मणे कारण जालें । विठ्ठल [पं. विठ्ठल या ती०.] तीं 
अक्षरीं ॥३॥ 


३३३८. त्यांचिया चरणा माझें दंडवत । ज्यांचे धनवित्त पांडुरंग ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ येथें माझा जीव पावला 
विसांवा । ह्मणऊनि हांवा [पं. भरिलोसें.] भरळलासे ॥ ७ ॥ चरणींचे रज लावीन कपाळा । जीं परदे राउळा सोई 
जाती ॥ २ ॥ आणिक तीं [पं. तें. भाग्य.] भाग्यें येथे कुरवंडी । करूनियां सांडीं इंद्राऐसी ॥ ३ ॥ वैष्णवांचे घरीं 
देवाची वसति । विश्वास हा चित्तीं [पं. सर्व भावे.] सत्यभावें ॥४ ॥ तुका ह्मणे सखे हरिचे ते दास । आतां पुढें 
आस [त. दुजी नाहीं. दे. नाहीं दुजे.] नाहीं दुजी ॥५॥ 





३३३९. उपजोनियां मरें । परि हें चि वाटे बरें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ नाहीं आवडीसी पार । न [पं. न ह्मणवे.] 
ह्मणावें जालें फार ॥ ७ ॥ अमृताची खाणी । उघडली नव्हे धणी ॥२॥ तुका ह्मणे पचे । विठ्ठल हें मुखा [पं. 
रुचे.] साचें ॥३॥ 


३३४०. [पं. “लटिके चि साच दाविळे आचळ । पीडतसे काळ किती ह्यूण ॥” हें कडवें आरंभींच जास्त आहे.] सत्य तू सत्य तू 
सत्य तूं विठ्ठला । कां गा हा दाविला जगदाकार ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सांभाळीं [पं. सांभाळी सांभाळी आपुली हे माया ।.] 
आपुली हाक देतो माया । आह्यांसी कां भयाभीत केलें ॥ ७ ॥ रूप नाहीं त्यासी ठेवियेळलें नाम । लटका [पं. 
मिथ्याचि का भ्रम वाढविला .] चि श्रम वाढविला ॥ २ ॥ तुका ह्मणे कां मा जालासी चतुर । होतासी निसुर निर्विकार 
॥३॥ 








३३४१. अमच्या कपाळें तुज ऐसी बुद्धि । धरावी ते शुद्धी योगा नये ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥काय या राहिलें 
विनोदावांचून । आपुलिया भिन्न केलें आह्यां ॥ & ॥ कोठें मूर्तिमंत दावीं पुण्यपाप । काशासी संकल्प 
वाहाविसी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आतां आवरावा चेडा । लटिकी [पं.ते.] च पीडा पांडुरंगा ॥३॥ 








३३४२. नो [त. पं. न.] बोलावें ऐसें जनासी उत्तर । करितों विचार बहु वेळा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कोण पाप 
आड ठाकते येऊन । [दे. त. पालटिति.] पालटी तो गुण अंतरींचा ॥ ७ ॥ संसारा हातीं सोडवूनि गळा | हे [दे. त. 
हें.] कां अवकळा येती [पं. येत.] पुढें ॥२ ॥ तुका ह्मणे सेवे [दे. त. घडेल.] घडे अंतराय | थास करूं काय पांडुरंगा 
॥३॥ 


विषयानुक्रम 





३३४३. आतां हें उचित [पं. माझी.] माझें जना हातीं । पाहिजे फजीती केली काहीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥मग हे 
[पं. मी.] तुमचे न सोडीं चरण | त्रासोनियां मन येइल ठाया ॥ & ॥ वाउगे वाणीचा न धरीं कांटाळा | ऐसी कां 
चांडाळा बुद्धि मज ॥२॥ तुका ह्मणे जरि माथां बैसे घाव । तरि मग वाव नेघे पुढें ॥३॥ 











३३४४. मायेवरी सत्ता आवडीची बाळा । संकोचोनि लळा प्रतिपाळी ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अपराध माझे न 
मनावे मनीं । तुह्ठी संतजनीं मायबापीं ॥७ ॥ आरुष वचन ळेंकुराची आळी । साहोनि कवळी मागुताळी ॥२॥ 
तुका ह्मणे अंगीं काय नाहीं सत्ता । परि निष्ठुरता उपजेना ॥३॥ 














३३४५. कैसा होतो कृपावंत । बहुसंत सांगती । पुसणें नाहीं यातीकुळ । ळागो वेळ [त. मळ.] नेदावा 
[पं. नेदावी.] ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसी काय जाणों किती । उतरती [पं. उतरली.] उतरले ॥& ॥ दावी वैकुंठींच्या वाटा । 
[पं. पाहा.] पाहातां मोठा संपन्न । अभिमान तो नाहीं अंगी | भक्‍तालळागी न बैसे ॥ २ ॥ [पं. “तुका ह्मणे०” व “आलें द्यावें०* 
ह्या अर्धांच्या जागा परस्परांशी बदलल्या आहेत.] तुका ह्मणे आळस निद्रा । नाहीं थारा त्या अंगीं । आळें [पं. घ्यावें.] द्यावें 
भलत्या काळें । विठ्ठल बळे आगळा ॥३॥ 








३३४६. सदैव हे वारकरी । जे पंढरी देखती । पदोपदीं विठ्ठल [दे. वाचे.] वाचा । त्यांसी [पं. तया.] कैचा 
संसार ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ दोष [दे. दोष पळाले दोष पळाले .] पळाळे पळाले । पैल आळे हरिदास ॥ ७ ॥ प्रेमभातें भरलें 
अंगीं । निर्लज़ रंगीं नाचती । गोपीचंदनाची उटी । तुळसी कंठीं मिरवती ॥ २ ॥ [पं. “तुका ह्मणे०” व “दुर्बळा०” हीं अर्धे 
मागें पुढें बदललीं आहेत.] तुका ह्मणे देव चित्तीं । मोक्ष हातीं रोकडा | दुर्बळा [पं. ही.] या शक्‍तिहीना । त्या ही जना 
पुरता ॥३॥ 








३३४७. ऐसीं ठावीं वर्मे । तरी सांडवलों भ्रमे ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ सुखें नाचतों कीर्तनीं । नाहीं आशंकित मनीं 
॥४॥ ऐसें आळें हाता | बळ तरी गेली चिंता ॥ २ ॥ सुख येथें जालें तरी । नाहीं आणिकांची उरी ॥३ ॥ ऐसें 
केलें देवें । पुढें कांहीं चि न व्हावें ॥४॥ तुका ह्मणे मन । आतां जाळे समाधान ॥५॥ 








३३४८. चित्तीं बैसलें चिंतन । नारायण नारायण ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥न लगे गोड कांहीं आतां । आणीक 
दुसरें सर्वथा ॥ ७ ॥ हरपला द्वैतभाव । तेणें देह जाळा वाव ॥ २ ॥ तुकयाबंधु ह्मणे आह्मी । जालों निष्काम ये 
कामीं ॥३॥ 











३३४९. व्यापिले सर्वत्र । बाहेरी भीतरी अंतर [दे. अंत.] ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसें गोविंदें गोविलें । बोलें न 
वजाये बोलिलें ॥ ७ ॥ संचिताची होळी । करूनि जीव घेतला बळी ॥ २ ॥ तुकयाबंधु ह्मणे नाहीं । आतां 
संसारा [पं. संसार.] उरी कांहीं ॥३॥ 








३३५०. तुह्यांआह्यांसी दरुषण | जालें दुर्लभ भाषण ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ह्मणऊनि करितो आतां । दडंवत 
घ्या समस्तां ॥ ७ ॥ भविष्याचे माथां देह । कोण जाणें होइल काय ॥ २ ॥ ह्मणे तुकयाचा बांधव [दे. त. बंधव.] । 
आमचा तो जाला भाव ॥३॥ 


३३५१. अनंतजन्में जरी केल्या तपरासी । तरी हा न [दे. पं. पवे.] पवसी ह्मणे देह ॥१॥॥ ध्रु. ॥ ऐसें जें 
निधान [त. लागलें जे.] लागलेंसे हातीं । त्याची केली माती भाग्यहीना ॥ ७ ॥ उत्तमाचे सार वेदाचे भांडार । 
ज्याच्यानें पवित्र तीर्थे होती ॥२॥ ह्मणे तुकयाबंधु आणीक उपमा । नाहीं या तों जन्मा द्यावयासी ॥३॥ 





विषयानुक्रम 





३३५२. आह्यांपाशीं सरे [पं. बुद्ध एक.] एक शुद्ध भाव । चतुराई जाणींव न लगे कळा ॥१ ॥ सर्वजाण [पं. 
सर्व जाणे.] माझा स्वामी पांडुरंग । तया अंगसंग [दे. अंगसंगे.] गोपाळासी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे [दे. कर्मधमे.] कर्म धर्मे 
नये होतां । तयावरि सत्ता भाविकांची ॥३॥ 











३३५३. प्रीति करी सत्ता । बाळा भीती मातापिता ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ काय चाले त्याशीं बळ | आळी करितां 
कोल्हाळ ॥ ७ ॥ पदरीं घाली मिठी । खेदी मागें पुढें लोटी ॥ २ ॥ बोळे मना आलें | तुका [पं. साहिले.] साहिला 
विठ्ठलें॥३॥ 





३३५४. आवडीचे भेटी निवे । चित्त पावे विश्रांती ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ बरवियाचा छंद मना | नारायणा अवीट 
॥ 8 ॥ [दे. पं. तळणें.] तुळणे कांहीं साम्या पुरे । हें तों नुरे ये रुचि ॥२॥ तुका ह्मणे बरवें जालें । फावलें हें कळे 
त्या॥३॥ 





३३५५. केलियाचें दान । करा आपुलें जतन ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ माझी बुद्धि स्थिर देवा । नाहीं विषयांचा 
हेवा ॥७॥ भावा अंतराय । येती अंतरती पाय ॥२ ॥ तुका ह्मणे जोडी । आदीं अंतीं [पं. राहे.] राहो गोडी ॥३ ॥ 





३३५६. माझे हातीं आहे करावें चिंतन । तुह्यी कृपादान प्रेम द्यावें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मागति यां भांडवल 
आळवण । नामाची जतन दातियासी ॥ & ॥ वाळक धांवोनि आड निघे स्तनीं । घालावा जननी कृपे पान्हां ॥ 
[पं. “तैज्ञापरी पुढें तुझिया मी आशे । धांवोनि वोरसे देई भेटी ॥” हें कडवें जास्त आहे.] २ ॥ तुका ह्मणे करीं कासवाचे परी । आहे 
सूत्रदोरी तुझे हातीं ॥३॥ 








३३५७. वाट दावी त्याचें गेळें काय । नागवला जो वारितां जाय ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसीं मार्गे ठकलीं 
किती । सांगतां खाती विषगोळा ॥ ७ ॥ विचारोनि पाहे त्यास । न वजे जीवें नव्हे नास ॥२॥ तुका ह्मणे जो 
रुसला जीवा । तयासी केशवा काय चाले ॥३॥ 











३३५८. अनुभवावांचून सोंग संपादणें । नव्हे हें करणें स्वहिताचें ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ तैसा नको भुलों 
बाहिरल्या रंगें । हित तें चि वेगें करूनि घेई ॥ ७ ॥ बहुरूपी रूपें नटला नारायण | सोंग संपादून जेसा तैसा ॥ 
२ ॥ [पं. “पाषाणार्चे०” व “कनक झाड०” हीं कडवीं मागें पुढें आहेत. ] पाषाणाचे नांव ठेवियेलें [पं. ठेविलें तें देव । दे. ठेविळें देव ।.] 
देव । आणिका तारी भाव परि तो तैसा ॥३ ॥ कनक झाड ह्युण वंदियेलें [दे. वंदिले.] माथां । परि तें [पं. तें ही 
अर्था*.] अर्था न मिळे माजी ॥४॥ तुका ह्मणे त्याचा भाव तारी त्यास | अहंभावीं नास तो चि पावे ॥५॥ 


३३५९. मज नष्टा माया मोह नाहीं लोभ । अधिक [पं. तो. दे. अधिक क्षोभ०] हा क्षोभ आदराचा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. 
॥ धिग हें शरीर अनउपकार । न मनी आभार उपकाराचा ॥ ७ ॥ मजहून नष्ट आहे ऐसा कोण । नावडे मिष्टान्न 
बहुमोल [पं. बहु बोल.] ॥२ ॥ न दिसती [पं. दिसेचि.] मज आपलेसे गुण । संचित तें कोण जाणे मागे ॥३॥ तुका 
ह्मणे [त. आतां. दे. ह्मणे देखोनियां.] माझे देखोनियां काई । पांडुरंगा पायीं राखियेळें ॥४॥ 





३३६०. मतिविण [पं. मतिहीण.] काय वर्णू तुर्झे ध्यान । जेथें [पं. तेथें पडे.] पडिले मौन [दे. त. मौन्य.] 
वेदश्रुती ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ करूनि गोजिरा आपुलिये मती | धरियेळें चित्तीं चरणकमळ ॥ ७ ॥ सुखाचे ओतिलें 
पाहों तें श्रीमुख । तेणें हरे भूक तान माझी ॥ २ ॥ रसना गोडावली [त. पं. वोडावली.] ओव्या गातां गीत । पावलेंसे 
चित्त समाधान ॥३ ॥ तुका ह्मणे माझी दृष्टि चरणांवरी । पाउलें गोजिरी कुंकुमाचीं ॥४॥ 





विषयानुक्रम 


३३६१. ओस जाल्या दिशा मज भिंगुळवाणें [दे. त. हिंगुळवाणे.] । जीवलग नेणें मज कोणी ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
भय वाटे देखें श्वापदांचे भार । नव्हे मज धीर पांडुरंगा ॥ ७ ॥ अंधकारापुढें [पं. अंधःकारापुढे.] न चलवे वाट । 
लागतील खुंट [दे. खुटे.] कांटे अंगा [पं. अंगी.] ॥ २ ॥ एकला निःसंग फांकती मारग । भितों [दे. होतों.] नव्हे लाग 
चालावया ॥३ ॥ तुका ह्मणे वाट दावूनि सद्गुरु । राहिला हा दुरु [पं. दुरी.] पांडुरंग ॥४ ॥ 





३३६२. उदार कृपाळ सांगसी जना । तरी कां त्या रावणा मारियेलें । नित्य नित्य पूजा करी 
श्रीकमळीं । तेणें तुझें काय केलें ॥१॥॥ ध्रु. ॥काय बडिवार सांगसी वांयां । ठावा पंढरिराया आहेसि आह्यां | 
एकला चि जरी देऊं परिहार । आहे दुरिवरी सीमा ॥ ७ ॥ कर्णाऐसा वीर उदार जुंझार । तो जर्जर केला 
वाणीं । पडिला भूमी परी नयेची करुणा । दांत पाडियेले दोन्ही ॥ २ ॥ श्रियाळ बापुडे सात्विकवाणी । खादलें 
कापूनि त्याचें पोर | ऐसा कठिण होईल दुसरा । उखळीं कांडविळें शिर ॥ ३ ॥ शिबी [दे. त. सिभ्री.] चक्रवर्ती 
करितां यज्ञयाग । त्याचें चिरिळें अंग ठायीं ठायीं । जाचउनि प्राण घेतला मागें । पुढें न पाहतां कांहीं ॥४॥ 
बळीचा अन्याय सांग होता काय | बुडविला तो पाय देउनि माथां । कोंडिलें दार हा काय कहार । सांगतोसी 
चित्त कथा ॥ ५ ॥ हरिश्रंद्राचें राज्य घेउनियां सर्व । विकविला जीव डोंबाघरीं । पाडिला बिघड नळा 
दमयंतीमधीं । ऐसी तुझी बुद्धि हरि ॥ ६ ॥ आणिकही गुण सांगावे किती । केलिया विपत्ति माउसीच्या 
वधियेला मामा सखा पुरुषोत्तमा | ह्मणे बंधु तुकयाचा ॥ ७ ॥ 














३३६३. जे केली आळी ते अवघी गेली वांयां । उरला पंढरिराया श्रम माझा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ काय 
समाधान केलें कोणे वेळे । कोणें [पं. कोण.] माझे लळे वाळियेळे ॥ ७ ॥ आभास ही नाहीं स्वप्नीं दुश्चिता । 
प्रत्यक्ष बोलतां कंडइचा तो ॥ २ ॥ आतां पुढें लाज वाटे पांडुरंगा । भक्‍त ऐसे जगामाजी जाळे ॥३ ॥ तुका ह्मणे 
आतां नाहीं भरवसा । मोकलीसी ऐसा वाटतोसी ॥४॥ 


३३६४. समश्रुळित असतां वाचा | घोष न करिसी कां नामाचा ॥१॥॥ ध्रु. ॥ कां रे वैष्णव नव्हेसी । 
कवण्या दंभें नागवळासी ॥ ७ ॥ हरि हरि ह्मणतां लाजसी । गर्वे फुगोनि चालसी ॥ २ ॥ तारुण्यें उताणा । 
पुंसेंविण बांडा सुना ॥ ३ ॥ जालेंसि महिमेचें वेडे । नाचों लाजसी दिंडीपुढें ॥ ४ ॥ अळंकारांच्यानि बळें । 
वंचळलासी तुळसीमाळें ॥ ५ ॥ केसा सकुमार जालासी । ह्मणसी न टकें एकादशी ॥६॥ स्नान न करिसी 
आंघोळी । विभुती न लाविसी कपाळीं ॥ ७ ॥ वरिवरि न्याहाळिसी त्वचा । उपेग नाहीं मांसाचा ॥८ ॥ 
पदृमनाभी विश्वनाथ । तुका अझून रडत ॥९॥ 








३३६५. वाघाचा [दे. पं. काळभूत.] कालभूत दिसे वाघाऐसा । परी नाहीं दशा सांच अंगीं ॥१॥॥ध्रु.॥ 
बाहेरील रंग निवडी कसोटी । संघष्टणें भेटी आपेआप ॥ ७ ॥ सिकविठलें तैसें नाचावें माकडें । न चले त्यापुढे 
युक्ति कांहीं ॥२॥ तुका ह्मणे करी लटिक्याचा सांटा | फजित तो खोटा ज्लीप्र होय ॥३॥ 











३३६६. सिंदळीचे सोर [पं. सोबर चोराचिया दया ] चोराची दया । तो ही जाणा तया संवसगीं ॥१ ॥॥ ध्रु. 
॥ फुकासाटीं भोगे दुःखाचा तो [वे. त. “तो” नाहीं.] वाटा | [दे. वाटेवरि उभा रोवियेला कांटा । त. वाटे कांटा उभा रोवी ।.] 
उभारोनि कांटा वाटेवरी ॥ ७ ॥ सर्प पोसूनियां दुधाचा ही [दे. त. *ही" नाही.] नास । केळे थीता विष अमृताचे ॥ 
२॥ तुका ह्मणे यासी न करितां दंडण | पुढिल्या [दे. त. पुढिल .] खंडण नव्हे दोषा ॥३ ॥ 





विषयानुक्रम 


३३६७. तेणें सुखें माझे निवाळें हें [दे. त. “हें” नाही.] अंग । विठ्ठल हें जग देखियेळें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
कवतुकें करुणा भाकीतसें लाडें । आवडी बोबडें बोलोनियां ॥ ७ ॥ मज नाहीं दश्ना अंतरीं दुःखाची । भावना 
भेदाची समूळ गेली ॥२ ॥ तुका ह्मणे सुख जालें माझ्या जीवा । रंगले केशवा तुझ्या रंगे ॥३॥ 








३३६८. विठ्ठल सोयरा सजन विसांवा । जाइन त्याच्या गांवा भेटावया ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सीण भाग त्यासी 
सांगेन आपुला । तो माझा बापुला सर्व जाणे ॥ ७ ॥ माय माउठलिया बंधुवर्गा [दे. बंधुवर्गा जना. पं. बंधुवर्ग जाणा.] 
जाणा । भाकीन करुणा सकळिकांसी ॥ २ ॥ संत महंत सिद्ध [पं. "सिद्ध" नाही.] महानुभाव मुनि । जीवभाव 
जाऊनि सांगेन त्या ॥३ ॥ माझिये माहेरीं सुखा काय उणें । न लगे येणें जाणें तुका ह्मणे ॥४॥ 


३३६९. [दे. गाइन तुझे नाम । ध्याइन तुझें नाम.] ध्याइन तुझें रूप [पं. ध्याइन.] गाइन तुझें नाम । [पं. आन.] 
आणीक न करीं काम जिव्हामुखें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पाहिन तुझे पाय ठेविन तेथें [पं. मी.] डोय । पृथक तें काय न 
करीं [पं. आन.] मनीं ॥ ७ ॥ तुझे चि गुणवाद आइकेन कानीं । आणिकांची वाणी पुरे आतां ॥२॥ करिन सेवा 
[पं. करें.] करीं चालेन मी पायीं । आणीक न वजें ठायीं तुजविण ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे जीव ठेविला [पं. ठेवीन मी पायीं.] 
तुझ्या पायीं ।आणीक तो काई देऊं कोणा ॥४॥ 


३३७०. देवाचें भजन कां रे न [पं. « करिसी तैसें | अखंड हव्यासें.] करीसी । अखंड हव्यासीं पीडतोसी ॥१॥ 
॥ ध्रु. ॥ देवासी शरण कां रे [पं. नवजसी तैसा ।. त. नवजे तैसा.] न वजवे तैसा । [दे. बदके मीन जैसा०.] बक मीना जैसा 
मनुष्यालागीं ॥ ७ ॥ देवाचा विश्वास कां रे नाहीं तैसा । पुत्रस्नेहें जैसा गुंतलासी ॥२॥कां रे नाहीं तैसी 
देवाची [दे. त. देवाची गोडी.] हे गोडी । नागवूनी सोडी पत्नी जेसी [दे. त. तैसी.] ॥३ ॥ कां रे नाहीं तैसे देवाचे 
उपकार । माया मिथ्या भार पितृपूजना ॥ ४ ॥ कां रे भय वाहासी लोकांचा [पं. लोकांचा तूं धाक ।.] धाक । [त. 
नाठवोनि.] विसरोनि एक नारायण ॥ ५ ॥ तुका म्हणे कां रे [पं. घातलेसें.] घातलें वांयां । [पं. सर्व.] अवर्घे आयुष्य 
जाया भक्‍्तिविण ॥६॥ 





३३७१. माझें चित्त तुझे पायीं । राहे ऐसें करीं कांहीं । धरोनियां बाहीं | [पं. भव हा तारी०.] भव तारी 
दातारा ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ चतुरा तूं शिरोमणि । गुणलावण्याची खाणी । मुगुट सकळां मणि । [पं. धन्य तूंचि.] तूं चि 
धन्य विठोबा ॥ ७ ॥ [पं. करीं या त्रिमिराचा.] करीं तिमिराचा [दे. त. त्रिमिराचा] नाश । दीप होउनि प्रकाश । तोडीं 
आशापाश । करीं वास हृदयीं ॥२॥ [पं.मी हे.] पाहें गुंतलो नेणतां । तुज असो माझी चिंता । तुका ठेवी माथा । 
पायीं आतां राखावे ॥३॥ 


३३७२. आमुचे उचित हे चि उपकार । आपला चि भार घाळूं तुज ॥१॥॥ ध्रु. ॥ भूक लागलिया 
भोजनाची आळी । पांघुरणें काळीं शीताचिये ॥ ७ ॥ जेणें काळे उठी मनाची आवडी । ते चि [त. मागे.] मागों 
घडी [पं. आवडतें.] आवडे तें ॥ २ ॥ दुःख येऊं नेदी आमचिया घरा । [त. चक्रें.] चक्र करी फेरा भोंवताला ॥३॥ 
तुका ह्मणे नाहीं मुक्‍तीसर्वे चाड । हें चि आह्यां गोड जन्म घेतां ॥४॥ 











३३७३. मी दास तयाचा जया चाड नाहीं । सुख दुःख दोहींविरहित जो ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ राहिलासे उभा 
भींवरेच्या [दे. भीमरेच्या.] तीरीं । कट दोहीं [पं. दोन्ही] करीं धरोनियां ॥ ७ ॥ नवळ काई तरी पाचारितां पावे। न 
[त. संवरित. दे. इ्मरित. पं. न खरीत (न स्वरित).] स्मरित धांवे [त. पं. भक्ति काजा.] भक्‍्तिकाजें ॥ २ ॥ सर्व भार माझा 
त्यासी आहे चिंता | तो चि माझा दाता स्वहिताचा ॥३ ॥ तुका ह्मणे त्यास गाईन मी गीतीं । आणीक तें चित्तीं 
न धरीं कांहीं ॥४॥ 








विषयानुक्रम 





३३७४. यासी कोणी ह्मणे निंदेचीं उत्तरे | नागवला खरें तोचि एक ॥१॥॥ ध्रु. ॥ आड वाटे जातां 
लावी नीट सोई [पं. सोये.] | धर्मनीत ते ही [पं. हे.] ऐसी आहे ॥ ७ ॥ नाइकतां सुखें करावें ताडण । पाप नाहीं 
पुण्य असे फार ॥ २ ॥ जन्म व्याधि फार चुकतील दुःखें । खंडावा हा सुखें मान त्याचा ॥३ ॥ तुका ह्मणे निंब 
दिलियावांचून [पं. दिधल्या०.] | अंतरींचा सीण कैसा [पं.केवी.] जाय ॥४॥ 


३३७५. निवडे जेवण सेवटींच्या घांसें । होय त्याच्या ऐसें सकळ ही ॥१॥॥ ध्रु. ॥न पाहिजे जाला 
बुद्धीचा पालट । केली खटपट जाय वांयां ॥ ७ ॥ संपादिलें होय धरिलें तें सोंग । विटंबणा व्यंग [दे. सांग 
पडियेली ।. (पूर्वी “वेंग पडियाली”).] पडिलिया ॥ २ ॥ तुका ह्मणे वर्म नेणतां जो [दे. जे.] रांधी । पाववी ते बुद्धि 
अवकळा ॥३॥ 





३३७६. न लगे मरावे । ऐसा ठाव दिला देवें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ माझ्या उपकारासाटीं । वागविला ह्यूण 
कंठीं ॥& ॥ घरीं दिला ठाव | अवघा सकळ ही वाव ॥२॥ तुका ह्मणे एके ठायीं । कोठें [त. पं. केलें.] माझे तुझें 
नाहीं ॥३॥ 


३३७७. नाहीं लाग माम । न देखेंसें [पं. देखें हें.] केळें जग ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां बैसोनियां खावें । दिलें 
आहइतें या देवें ॥& ॥ निवारिलें भय । नाहीं दुसऱ्याची सोय ॥ २ ॥ तुका ह्मणे काहीं । बोलायाचे काम नाहीं ॥ 
३॥ 











३३७८. दिली हाक मनें नव्हे ती जतन । वेंटाळिल्या [पं. वेगळाले गुण.] गुणें धावं घेती ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
काम क्रोध मद मत्सर अहंकार । निंदा द्वेष [पं. हिंसा.] फार माया तृष्णा ॥  ॥ इंद्रियांचे भार फिरतील चोर । 
[पं. खाणें.) खान घ्यावया घर फोडूं पाहे ॥ २ ॥ माझा येथे कांहीं न चले पराक्रम । आहे त्याचें वर्म तुझे हातीं ॥ ३ 
॥ तुका ह्मणे आतां करितों उपाय । जेणें तुझे पाय आतुडती ॥४॥ 











३३७९. तुझा दास मज ह्मणती अंकित | अवघे सकळिक लहान थोर ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ हें चि आतां लागे 
करावें जतन । तुझें थोरपण तुज देवा ॥ ७ ॥ होउनी निर्भर राहिलों निश्चित [पं. निश्चवित.] । पावनपतित नाम तुझें 
॥२॥ करितां तुज होय डोंगराची राई । न लगतां कांहीं पात्या पातें ॥३ ॥ तुका ह्मणे तुज काय ते [पं. अशक्य । 
तारितां म्यक मज०.] आडांका । तारितां मशाका मज दीना ॥४॥ 











३३८०. काय मागावें कवणासी । ज्यासी मागो तो मजपाशीं ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ जरी मागों पद इंद्राचे । तरी 
शाश्वत नाहीं त्याचें ॥७ ॥ जरी मागों ध्रुवपद । तरी त्यासी येथील छंद ॥ २ ॥ स्वर्गभोग मागों पूर्ण । पुण्य 
सरल्या मागुती येणें ॥ 3३ [पं. “मागावे जरि पद वैकुंठ । तें तव एकदेसी करंटें ॥” हें कडवें जास्त आहे.] ॥ आयुष्य मागों चिरंजीव । 
जीव मरण नाहीं स्वभावें ॥४॥ तुका ह्मणे एक मागें । [दे. त. एक पणें (वे. पूर्वी “एक पणा” होतें.)] एकपणा नाहीं भंग ॥ 
५॥ 








३३८१. आह्मी ज्याचे दास । त्याचा पंढरिये वास ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ तो हा देवांचा ही देव । काय 
कळिकाळाचा मेव ॥ 9 ॥ वेद जया गाती | श्रुति ह्मणती नेति नेति ॥२॥ तुका ह्मणे निज । रूपडे हें तत्त्ववीज 
॥३॥ 





विषयानुक्रम 





३३८२. भक्तवत्सल दिनानाथ । तिहीं लोकीं ज्याची मात ॥१॥॥ध्रु ॥तो हा पुंडलिकासाटीं । 
आला उभा वाळवंटी ॥ ७ ॥ गर्भवास धरी । अंबत्रद्षीचा कैवारी ॥२॥ सकळां देवां अधिष्ठान । एका मंत्रासी 
कारण ॥ ३ ॥ तुका हाणे ध्यानीं । ज्यासि ध्यातो शूळपाणी ॥४॥ 





३३८३. फटकाळ देव्हारा फटकाळ अंगारा | फटकाळ विचारा चालविलें ॥१ ॥ फटकाळ तो देव 
फटकाळ तो [पं. “तो” नाहीं.] भक्‍त । करवितो घात आणिका जीवा [दे. देवा.] ॥ २ ॥ तुका ह्मणे अवघे फटकाळ हें 
जन । [पं. अनुभवी.] अनुभविये खूण जाणतील ॥३॥ 











३३८४. लावुनियां गोठी । चुकवूं आदरिली दिठी । देउनियां मिठी । पळे महिमा थुलिया ॥१ ॥॥ ध्रु. 
॥ पुढे तो चि करी आड । तिचा लोभ तिसी नाड । [पं. पुरवी.] लावूनि चरफड । हात गोऊनि पळावें ॥७ ॥ 
आधीं काकुलती । मोहो घालावा पुढती । तोंडीं पडे माती । [दे. “फिरतां मागे केचा तो” हें नसून याची जागा दोरी टाकली 
आहे.] फिरतां [त. मग.] मागें कैचा तो ॥ २ ॥ [दे. तुका ह्मणे देवा । यासी नाडी याची सेवा । (कोरी जागा.-पुढें) भावें कांही वास 
नार्पितां।॥.] तुका ह्मणे देवा । यासी रडवी याचा हेवा । भावें कां हे सेवा । सुखें तुह्मां नार्पिती ॥३॥ 














३३८५. नेत्राची वासना । तुज पाहावें नारायणा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ करीं [पं. त्याचे.] याचें समाधान । काय 
पहातोसी [पं. पाहापी.] अनुमान ॥ ७ ॥ भेटावें पंढरिराया । हें चि इच्छिताती बाह्या ॥ २ ॥ [पं. जावें पंढरीसी । हें चि 
ध्यान या मानसीं.] ह्यमणतों जावें पंढरीसी । हें चि ध्यान चरणासी ॥ ३ ॥ वित्त ह्मणे पायीं । तुझे राहीन निश्चयी ॥४॥ 
ह्मणे बंधु तुकयाचा । देवा भाव पुरवीं साचा [पं.याचा.] ॥५ ॥ 











३३८६. मन उताविळ । जालें न राहे निश्चळ ॥१॥॥ ध्रु. ॥ दे रे भेटी पंढरिराया । उभारोनि चारी 
बाह्या ॥% ॥ सर्वांग तळमळी । हात पाय रोमावळी ॥ २ ॥ तुकयाबंधु ह्मणे कान्हा | भूक लागली नयना ॥३ ॥ 





३३८७. ह्मणसी दावीन अवस्था । तैसें नको रे अनंता ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ होऊनियां सहाकार । रूप 
दाखवीं सुंदर ॥ % ॥ मृगजळाचियापरी । तैसें न करावें हरी ॥ २ ॥ [पं. तुका ह्मणे.] तुकयाबंधु ह्मणे हरी । कामा 
नये बाह्यात्कारी ॥३॥ 


३३८८. आकारवंत मूर्ति । जेव्हां देखेन मी दृष्टी ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ मग मी राहेन निवांत । ठेवूनियां तेथें 
चित्त ॥ ॥ श्रुति वाखाणिती । तैसा येसील प्रचिती ॥ २ ॥ ह्मणे तुकयाचा सेवक । उभा देखेन सन्मुख ॥३॥ 





३३८९. जेणें तुज जालें रूप आणि नांव । पतित हें दैव तुझें आह्यी ॥१॥॥ ध्रु. ॥ नाहीं तरी तुज कोण 
हें पुसते । निराकारी तेथें एकाएकी ॥ ७ ॥ अंधारें [पं. अंधारें ते दीपा. दे. अंधारे दीपा.] दीपका आणियेली शोभा । 
माणिकासी प्रभा कोंदणाची [दे. त. कोंदणासी.] ॥ २ ॥ धन्वंतरी रोगें आणिला उजेडा । [दे. सुखा.] सुखी काय 
चाडा जाणावें तें [पं. “तें” नाही.] ॥ ३ ॥ अमृतासी मोल विषाचिया गुणें । पितळें [पं. पिंवळे.] तरी सोनें उंच निच ॥ 
४॥ तुका ह्मणे आह्मी असोनियां [दे. जना । तुज देव पणा०.] जाण | तुज देवपण आणियेलें ॥५॥ 





३३९०. सुखवाटे ये चि ठायीं । बहु पायीं संतांचे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ह्मणऊनि केला वास । नाहीं नास ते 
ठायीं ॥% ॥ न करवे हाली चाली । निवारीली चिंता हे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे निवे तनु । रणकणु [पं. लागतां.] 
लागती ॥३॥ 





विषयानुक्रम 





३३९१. देऊं [पं. देऊनि कपाट । कोण..] कपाट | कीं कोण काळ राखों वाट ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥काय होईल [पं. 
यलन.] तें शिरीं । आज्ञा धरोनियां करीं ॥७ ॥ करूं कळे ऐसी मात । किंवा राखावा एकांत ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
जागों । किंवा कोणा नेदूं [पं. नेदी.] वागो ॥३ ॥ 


३३९२. मायबापापुढें लेंकराची आळी । आणीक हे पाळी कोण लळे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सांभाळा जी [पं. 
माझें विषम.] माझीं विषमें अनंता । जवळी असतां अव्हेर कां ॥ ७ ॥ आणिकांची चाले सत्ता आह्यांवरी | तुमची ते 
थोरी काय मग ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आलों दुरोनि जवळी । आतां टाळाटाळी करूं नये ॥३॥ 








३३९३. माझ्या मुखें मज बोलवितों हरि । सकळां अंतरीं नारायण ॥१ ॥ न करावा द्वेष भूतांचा मत्सर 
। हा तंव विचार जाणों आह्णी ॥२॥ तुका ह्मणे दोष नाहीं या विचारें । हिताची उत्तरे शिकवितां ॥३॥ 








३३९४. मासं खातां [पं. हर्षभारी ॥] हाउस करी । जोडुनि वैरी ठेवियेला ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कोण त्याची 
करिल कींव । जीवें जीव नेणती ॥ ७ ॥ पुढिलांसाटीं [पं. पाजळी.] पाजवी सुरी । आपुली चोरी अंगुळी ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे कुटिती हाडें । आपुल्या नाडें [पं. रडतील.] रडती ॥३ ॥ 





३३९५. तुज जाणें [पं. तानें.] तान्हे नाहीं पांडुरंगा । कां जी मज सांगा उपेक्षिळें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तुज ठावें 
होतें मी पातकी थोर [पं. खरा.] । आधीं च कां थार [पं. थारा दिला.] दिधली पायीं ॥ ७ ॥ अंक तो पडिला हरिचा 
मी दास । भेद पंगतीस करूं नये ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आह्मी जितिलें तें खरें । आतां उणे पुरें तुह्मां अंगी [पं. लागीं.] 
॥३॥ 

३३९६. आह्यां घरीं धन शब्दाचीं [त. ही. दे. शब्दाची रत्नें । शब्दाची जज्रें.] च रत्ने । शब्दाची च [पं. शस्तरे यत्ने करू 


.] शसत्रे यत्न करूं ॥१॥ शब्द चि आमुच्या जीवाचे जीवन । शब्दे वांटूंधन जनलोकां ॥ २ ॥ तुका ह्मणे पाहा 
शब्द चि हा देव | [पं. जब्द०.] शब्दे चि गौरव पूजा करूं ॥३ ॥ 








३३९७. ब्रह्मज्ञान दारीं येतें काकुलती । अव्हेरिलें संतीं विष्णुदासीं ॥ १ ॥ रिघों पाहे [पं. “माजी” नाहीं.] 
माजी बळें त्याचें घर । दवडिती दूर ह्मणोनियां ॥ २ ॥ तुका ह्मणे येथे न चले सायास । पडिले उदास त्याच्या 
गळां॥३॥ 





३३९८. कासया लागला यासी चौघाचार । [पं. मुक्‍्तीचा.] मुळींचा वेव्हार निवडिला ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
ग्वाही [पं. भक्‍्ताची.] बहुतांची घाळूनियां वरि । महजर करीं आहे माझ्या ॥ ७ ॥ तुह्यां वेगळा [पं. «वेगळे आपुले ठायीं 
.] लागें आपल्या च ठायीं । होतें करुनि तें ही माझे माझें ॥ २ ॥ भांडण सेवटीं जाळे एकवट । आतां कटकट 
करूं नये ॥३ ॥ ठेविला ठेवा [पं. तो ठेवा.] तो आला माझ्या हाता । आतां नाहीं सत्ता तुज देवा ॥४ ॥ तुका ह्मणे 
वांयांविण खटपटा | राहिलों मी वांटा घेऊनियां ॥५॥ 














३३९९. देहबुद्धि वसे जयाचिये अंगी । पूज्यता ते [दे. त. त्या.] जगीं सुख मानी ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ थोर असे 
दगा जाला त्यासी हाटीं । सोडोनियां गांठी चोरीं नेळी ॥ ७ ॥ गांठीचें जाउनि नव्हे तो मोकळा | बांधिलासे 
[पं. बांधविला.] गळा दंभलो्भे ॥२॥ पुढिल्या उदिमा जालेंसे खंडण | दिसे नागवण पडे गांठी ॥३ ॥ तुका ह्मणे 
ऐसे बोलतील संत । जाणूनियां घात कोण करी ॥४॥ 








विषयानुक्रम 


३४०० निंबाचिया झाडा साकरेचें आळें । आपलीं तीं [पं. तें] फळें न संडी च ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तेसें 
अधमाचें अमंगळ चित्त । वमन तें हित करुनि सांडी ॥ & ॥ परिसाचे अंगीं लाविलें खापर | पालट अंतर नेघे 
त्यार्चे ॥२॥ तुका ह्मणे वेळू चंदना संगतीं । काय ते नसती [पं. जवळिका.] जवळिकें ॥३॥ 











३४०१. दुबळें सदैवा । ह्मणे नागवेल केव्हां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. आपणा ऐसें करूं पाहे ] आपणासारिखें त्या 
पाहे । स्वभावासी करिल काये ॥ ७ ॥ मूढ सभे आंत । इच्छी पंडिताचा घात ॥२ ॥ गांढें देखुनि ज्ूरा [पं. शूर.] । 
[पं. उगी करी बुरबुर.] उगे करिते बुरबुरा ॥३॥ आणिकांचा हेवा । न करीं शरण जाई देवा ॥४॥ तुका ह्मणे किती 
। करूं दुष्टाची फजिती ॥५॥ 


३४०२. [दे. मज.] माझी आतां लोक सुखें निदा [दे. त. करो । ह्मणती विचार ०.] करू । ह्मणती विचारू 
सांडियेला ॥१ ॥ कारण होय तो [पं. करीन.] करावा विचार | काय भीड भार करूं देवा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे काय 
करूं लापनिक | जनाचार सुख नासिवंत ॥३॥ 





३४०३. ढेंकणाचे संगें हिरा जो भंगला । कुसंगें नाडला तैसा साधु ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ओढाळाच्या संगें [पं. 
सात्त्विके.] सात्विक नासलीं । क्षण एक नाडलीं समागमे ॥& ॥ डांकाचे संगती सोनें हीन जालें । मोल तें तुटले 
लक्ष कोडी ॥ २ ॥ विषाने पक्कान्ने गोड कडू जालीं । कुसंगार्ने केली तैसी परी ॥३ ॥ भावें तुका ह्मणे सत्संग हा 
बरा | कुसंग हा फेरा चौऱ्याशीचा ॥४॥ 














३४०४. भलते जन्मीं मज घालिसील तरी । न सोडीं मी हरी नाम तुर्झे ॥१॥॥ ध्रु. ॥सुख दुःख तुज 
देईन भोगितां । मग मज चिंता कासयाची ॥ ७ ॥ तुझा दास ह्मणवीन मी अंकिला । भोगितां विठ्ठला गर्भवास 
॥२॥मी तुज भाकितों करुणा | तारीं नारायणा ह्मणऊनि ॥३ ॥ तुका ह्मणे तुज येऊं पाहे उणें । तारिसील 
तेणें आह्यांतया ॥४॥ 











३४०५. गातों नाचतों आनंदें । टाळघागरिया छंदें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तुझी तुज पुढें देवा | नेणों भाव केसी 
सेवा ॥ ७ ॥ नेणों ताळ घात मात | भलते सवां पाय हात ॥२ ॥ लाज नाहीं शांका । प्रेम [पं. प्रेमे घालों ह्मणे ०.] 
घाला ह्मणे तुका ॥३॥ 


३४०६. [पं. रुसलों या आह्मी आपुल्या संसारा .] रुसलों आह्मीं आपुलिया संवसारा । तेथें जनाचारा [पं. कोण.] 
काय पाड ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ आह्मां इष्ट मित्र सजन सोयरे । नाहीं या दुसरें देवाविण ॥ ७ ॥ दुराविळे बंधु सखे 
सहोदर । आणीक विचार काय तेथें ॥२॥ उपाधिवचन नाइकती कान | त्रासलें हें मन बहु माझे ॥३॥ तुका 
ह्मणे करा होइल [पं. ठाकेल.] ते दया । सुख दुःख वांयां न धरावें ॥४॥ 











३४०७. सांडुनि सुखाचा वांटा । मुक्ति मागे तो करंटा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कां रे [पं. नेघ्याचे हे जन्म । काय वैकुंठा 
जाऊन ।.] न घ्यावा जन्म । प्रेम लुटावें नाम ॥ ७ ॥ येथें मिळतो दहीं भात । वैकुंठीं [पं. नाही वैकुंठी ते मात] ते नाहीं 
मात ॥ २ ॥ [पं. तुका ह्मणे मुक्ति नलगे । राहेन संताचिये संगें ॥] तुका ह्मणे आतां । मज न लगे सायुज्यता ॥३॥ 


३४०८. पदोपदीं पायां पडणें । करुणा जाण भाकावी ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ये गा ये गा विसांवया । करुणा 
दयासागरा ॥ & ॥ जोडोनियां करकमळ । नेत्र जळ भरोनि ॥ २ ॥ तुका [त. तुका उभें दान पात्र. पं. तुका उभा दान पात्र 
.] उभे दारीं पात्र । पुरवीं आर्त विठोबा ॥३॥ 





विषयानुक्रम 


३४०९. आतां हें [त. “हे” नाही.] सेवटीं असो पायांवरी । वदती वैखरी वागपुष्प ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नुपेक्षावें 
आह्यां दिना पांडुरंगा । कृपादानीं जगामाजी तुह्मीं ॥ & ॥ वोळवुनी देह सांडियेली शुद्ध । [पं. तोडियेले.] 
सारियेला भेद जीव शिव ॥२॥ तुका ह्मणे मन तुमचे चरणीं । एवढी आयणी पुरवावी ॥३॥ 








३४१०. तरि च होय [पं. शोभे.] वेडी । नग्न होय [पं. धड फाडी.] धडफुडी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ काय बोलाचें 
गौरव । आंत वरी दोन [पं. दोनी.] भाव ॥& ॥ मृगजळा न्याहाळितां । तान न [पं. वजो.] वजाये सेवितां॥२॥न 
पाहे आणिकांची आस । शूर बोलिजे तयास ॥३ ॥ तुका ह्मणे या [दे. त. हें लक्षण.] लक्षणें । संत अळंकार लेणें ॥ 
४॥ 


३४११. आग्रहा नांवें पाप । योगीं सारावे संकल्प ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सहजा ऐसें भांडवल । असोनि कां 
सारा बोळ ॥&॥ तें न भेटे तें काय । मना अंगींचे उपाय ॥ २ ॥ तुका ह्मणे धरीं सोय । वासनेची फोडा डोय ॥ 
३॥ 


३४१२. न करीं पठन घोष अक्षरांचा । बीजमंत्र आमुचा पांडुरंग ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सर्वकाळ नामचिंतन 
मानसीं । समाधान मनासी समाधि हे ॥७॥ न करीं भ्रमण न रिघें कपाटीं । जाईन तेथें दाटी वैष्णवांची ॥२॥ 
[पं. आन.] अनु नेणें कांहीं न वर्जें तपासी । नाचें दिंडीपाशीं जागरणीं ॥ ३ ॥ उपवास व्रत न करीं पारणें । 
रामकृष्ण ह्मणें नारायण ॥४ ॥ आणिकांची सेवा स्तुती नेणें वाणूं । तुका ह्मणे आणु दुजें [पं. कांही.] नाहीं ॥५॥ 





३४१३. पुंडलिकाचे निकटसेवे । कैसे धांवे बराडी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आपुलें थोरपण | नारायण विसरला 
॥ ॥ उभा कटीं ठेवुनि कर ।न ह्मणे पर वैससें ॥२॥ तुका ह्मणे जगदीशा । करणें आशा भक्‍तांची ॥३॥ 


३४१४. बाळ काय जाणे जीवनउपाय | [पं. वाहे बापमाय.] मायबाप वाहे सर्व चिंता ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आइतें 
भोजन खेळणें अंतरीं । अंकिताचे [पं. अंकिताचा.] शिरीं भार नाहीं ॥ ७ ॥ आपुलें शरीर रक्षितां न कळे । 
सांभाळूनि लळे पाळी माय ॥२ ॥ तुका ह्मणे माझा विठ्ठल जनिता । [दे. जेथे आमची०.] आमुची ते सत्ता तयावरी ॥ 
३॥ 


३४१५. काय [दे. त. करिती.] करितील केलीं नित्य पापें । वसे नाम ज्यापें विठोबाचे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तृणीं 
हुताझशंन [पं. लागतां] लागला ते रासी । जळतील तेैसीं क्षणमात्रे ॥ ७ ॥ विष्णुमू्तिपाद पाहतां चरण | तेथें कर्म 
कोण राहूं शके ॥२॥ तुका ह्मणे नाम जाळी महादोष । जेथें होय घोष कीर्तनाचा ॥३॥ 





३४१६. वेद नेले शंखासुरें | केलें ब्रह्म्यानें गाऱ्हाणे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ धांव धांव [पं. लवकरी.] झडकरी । 
ऐसें [पं. ऐके.] कृपाळुवा हरी ॥ & ॥ गर्जेद्र नाडियें गांजिला । तेणें तुझा धांवा केला ॥ २ ॥ तुका ह्मणे पद्मनाभा 
। जेथें पाहें तेथें उभा ॥३॥ 





३४१७. माकडा दिसती कंवटी [पं. नारेळे । भोक्ता तो निराळें-.] नारळा । भोक्ता निराळा वरील सारी ॥१ ॥ 
॥ ध्रु. ॥एका रस एका तोंडीं पडे माती । आपुलाले नेती विभाग ते ॥ ७ ॥ सुनियांसी क्षीर [पं. चारिल्या ओकवी ॥ 
भोक्ता तोचि सेवी धणीवरी ॥.] वाढिल्या ओकवी । भोगित्यां [त. भोक्ता तो सेवी धणी वरी.] पोसवी धणीवरी ॥२ ॥ तुका 
ह्मणे [पं. मूर्ख वागविती भार । त. वागविती मूर्ख भार.] भार वागविती मूर्ख । नेतील तें सार परीक्षक ॥३॥ 





विषयानुक्रम 





३४१८. भेटीची [पं. तांतडी] आवडी उताविळ मन | लागलेंसे ध्यान जीवीं जीवा ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां 
आवडीचा पुरवावा सोहळा । येऊनी गोपाळा क्षम देई ॥ ७ ॥ नेत्र उन्मळित राहिले [पं. ताटस्ती । गंगा अश्रुपानीं.] 
ताटस्त । गंगा अश्रुपात वहावली ॥२॥ तुका ह्मणे तुह्ठी करा साचपणा । मुळींच्या वचना आपुलिया ॥३॥ 


३४१९. [पं. धवळें.] धवळळें जगदाकार । आंधार तो निरसला ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ लपों जातां [पं. ठाव नाहीं.] 
नाहीं ठाव । प्रगट [पं. पाही.] पाहें पसारा ॥ ७ ॥ खरियाचा दिवस आला । वाढी बोला न पुरे ॥२॥ तुका ह्मणे 
जिवें साटीं । पडिली मिठी धुरेसी ॥३॥ 





३४२०. मातेची अवस्था काय जाणे बाळ । तिसी तों सकळ चिंता त्याची ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसें [पं. ऐसा 
परस्परें आहे हा विचार । भोपळ्याचा चार दगड मी ॥.] परस्परें आहे चि विचारा । भोपळ्याचा तारा दगडासी ॥ ७ ॥ भुजंग 
पोटाळी चंदनाचे अंग । निवे परि संग [पं. संगे.] नव्हे तैसा ॥२ ॥ तुका ह्मणे [पं. करी.] करा परिसाचे परी । मज 
ठेवा सरी लोखंडाचे ॥३॥ 





३४२१. लावूनि कोलित । माझा करितील घात ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसे बहुतांचे संधी । सांपडलों [दे. 
सांपडला.] खोळेमधीं ॥ ७ ॥ पाहातील उणें । तेथें देती अनुमोदर्ने ॥२॥ तुका ह्मणे रिघे । पुढें नाहीं जालें धींगे 
॥३॥ 











३४२२. ऐसी एकां अटी । रीतीं सिणती करंटीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥साच आपुल्या पुरतें । करून नेघेती कां 
हितें [पं. हित.] ॥ ७ ॥ कां ही वेचितील वाणी । निरर्थक चि कारणीं ॥ २ ॥ तुका ह्मणे देवा । काहीं समर्पूनि 
सेवा॥३ ॥ 


३४२३. चालिले सोबती । काय [पं. मांडिली.] मानिली निश्चिती ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥काय करिसी एकला । 
काळ सन्निध पातला ॥ ७ ॥ कांहीं सावध तो बरवा । करीं आपुला काढावा ॥ २ ॥ चालिले अगळे । हळू च 
कान केश डोळे ॥३ ॥ वोसरले दांत । दाढा गडबडल्या आंत ॥ ४ ॥ एकली तळमळ । जिव्हा [पं. भलतेंच चावळे 
.] भलते ठायीं लोळे ॥५॥ तुका ह्मणे यांणीं । तुझी मांडिली घाळणी ॥६॥ 














३४२४. नका मजपाशीं । [पं. वदा.] वदों प्रपंचाचे विज्लीं ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां नाइकाषी कानीं । मज 
देवाविण वाणी ॥ & ॥ येऊनियां रूपा । कोण पाहे पुण्यपापा ॥ २ ॥ मागे आजिवरी । [पं. जालों मापनलों०.] जालें 
माप नेलें चोरीं ॥३ ॥ सांडियेलीं पाने । पुढें पिका अवलोकन ॥ ४ ॥ पडों नेदी तुका । आड गुंपूं [पं. गुंफू.] कांहीं 
चुका ॥५॥ 








३४२५. जाले आतां सांटे । कासयाचे लहान मोटे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ एक एका पडिलों हातीं । जाली 
तेव्हांचि निश्चितीं ॥७. ॥ नाहीं फिरों येत मागें । जालें साक्षीचिया अंगें ॥२॥ तुका ह्मणे देवा । आतां येथें कोठें 
हेवा ॥३॥ 








३४२६. माझें मज द्यावें । नाहीं करवीत नवें ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ सहरञनामाचे रूपडें । भक्‍त केवारी चोखडें 
॥ ४ ॥ साक्षीविण बोलें । तरी मज पाहिजे दंडिलें ॥२॥ तुका ह्मणे [पं. मोल.] माल । माझा खरा तो [पं. हा.] 
विठ्ठल ॥३॥ 





विषयानुक्रम 





३४२७. करूं स्तुती तरि ते निदा । तुह्यी जाणां हे गोविंदा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आह्यां लडिवाळांचे बोल । 
करा कवतुकें नवल ॥ ७ ॥ बोबड्या उत्तरी । तुह्मां रंजवितों हरी ॥ २ ॥ मागतों भातुकें । तुका ह्मणे कवतुकें ॥ 
३॥ 








३४२८. [दे. नव्हतील जपें नव्हतील तपें .] न लाहिजे जपें न लाहिजे तर्षे । आह्यांसी हें सोपें गीतीं गातां ॥१ 
॥॥ध्रु.॥न करितां ध्यान न करितां धारणा | तो नाचे कीर््तनामाजी हरि ॥ ७ ॥ जयासी नाहीं रूप आकार । 
तो चि कटी कर उभा विटे ॥ २ ॥ अनंत ब्रह्मांडे जयाचिया पोटीं । तो आह्यां संपुष्टी भक्तिभावे ॥३॥ तुका 
ह्मणे वर्म जाणती लडिवाळें । जें होतीं निर्मळे अंतर्बाहीं ॥४॥ 











३४२९. [त. पं. “आह्मी” नाहीं.] आह्मी [पं. जाले बळिवंत०.] जालों बळिवंत । होऊनियां शरणागत ॥१ ॥॥ ध्रु. 
॥ केला घरांत रिघावा । ठायीं पडियेला ठेवा ॥ ७ ॥ हातां [त. पं. चढे.] चढळें धन । नेणें [त. पं. ऐसें.] रचिले 
कारण ॥ २ ॥ तुका ह्मणे मिठी । पायीं देउनि केली सुटी ॥३॥ 





३४३०. लागपाठ केला । आतां वांटा नित्य [पं. नीट.] त्याला ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ करा जोडीचा हव्यास । 
आलें दुरील घरास ॥ & ॥ फोडिलीं भांडारे । मोहोरलीं एकसरें ॥२ ॥ अवघियां पुरतें । तुका ह्मणे घ्यावें हातें 
॥३॥ 

३४३१. एकीं असे [पं. असे एक हेवा । येर अनावड०.] हेवा । एक अनावड जीवां ॥१॥॥ ध्रु. ॥ देवें केल्या 


भिन्न जाती । उत्तम कनिष्ठ मध्यस्ती ॥ & ॥ प्रीतिसाटीं भेद । कोणी पूज्य कोणी निंद्य ॥२ ॥ तुका ह्मणे [दे. कळा 
त्याच्या. ] लळा | त्याचा जाणे हा कळवळा ॥३ ॥ 








३४३२. स्वामीचे [पं. तें.] हें देणें । येथें पावलों दर्षणें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ करूं आवडीने वाद । तुमच्या 
सुखाचा संवाद ॥ ४७ ॥ कळावया वर्म । हा तों पायांचा चि धर्म ॥ २ ॥ तुका ह्मणे सिद्धी । हे चि पाववावी [पं. 
पावविली.] बुद्धी ॥३॥ 








३४३३. रुसलों संसारा । आह्मी [पं. त. आप आणि परा .] आणीक व्यापारा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ह्मणऊनि केली 
सांडी । देउनि पडिलों मुरकंडी ॥ ७ ॥ परते चि ना मागें । मोहो निष्ठुर जालों अंगें ॥२॥ सांपडला देव | तुका 
ह्मणे गेला भेव ॥३॥ 


३४३४. हें तों [पं. वाटतें.] वाटलें आश्चर्य । [त. पं. तुह्या धरवला धीर ।.] तुह्यां न धरवे धीर ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ माझा 
फुटतसे प्राण । धांवा धांवा ह्मॅणऊन ॥ ७ ॥ काय नेणों दिज्ञा । जाल्या तुह्यांविण ओज्ञा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे कांगा 
। नाइकिजे पांडुरंगा ॥३ ॥ 


३४३५. धांवा [पं. धांवे.] केला धांवा । श्रम होऊं नेदी जीवा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ वर्षे अमृताच्या धारा । घेई 


वोसंगा लेकरा ॥ ७ ॥ उज्नीर तो आतां । न करावा हे चि [दे. त. "चि" नाही.] चिंता ॥ २ ॥ तुका ह्यणे त्वरे । वेग 
करीं विश्वंभरे ॥३॥ 


विषयानुक्रम 


३४३६. जोडिले अंजुळ । असें [पं. दाना उतावीळ.] दानउताविळ ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पाहा [पं. त. पाहा.] वाहा 
कृपादृष्टी । आणा अनुभवा [पं. अनुभवा या गोष्टी .] गोष्टी ॥ ७ ॥ तूं [पं. स्वामी] धनी मी सेवक । [पं. एका तो.] आइक्य 
तेंएका एक ॥२॥ करितों विनंती | तुका सन्मुख पुढती ॥३॥ 


३४३७. काय तुज कैसें [पं. जाणावें गा देवा .] जाणवेल देवा । आणावें अनुभवा कैशा परी ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
[पं. सगुण कीं निर्गुण.1] सगुण निर्गुण थोर कीं लहान । न कळे अनुमान मज तुझा ॥& ॥ कोण तो निर्धार करूं हा 
विचार । भवसिंधु पार तरावया ॥२॥ तुका ह्मणे केसे पाय आतुडती । न पडे श्रीपती वर्म ठावें ॥३॥ 





३४३८. मी तव बैसलों धरुनियां [पं. आस.] ध्यास । न करीं उदास पांडुरंगा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नको आतां 
मज दवडूं श्रीहरी । मागाया भिकारी जालों दास ॥ & ॥ भुकेलों कृपेच्या वचनाकारणें । आज्ञा नारायणें 
पुरवावी ॥ २॥ तुका ह्मणे येऊनियां देई भेटी । कुरवाळुनी पोटीं धरीं मज ॥३॥ 





३४३९. आतां तुझें नाम गात असें गीतीं । ह्मणोनी मानिती लोक मज ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अन्नवस्रचिता 
नाहीं या पोटाची । वारिली देहाची थोर पीडा ॥ ७ ॥ सज़ञन संबंधी तुटली उपाधी । रोकडी या बंदीं सुटलोंसें 
॥२॥ घ्यावा द्यावा कोणें करावा सायास । गेले [दे. पं. गेली.] आझापाहा वारोनियां ॥३ ॥ तुका ह्मणे तुज कळेल 
तें आतां । करा जी अनंता मायबापा ॥४॥ 








३४४०. कामक्रोध [पं. सुने.] माझे लावियेले पाठीं । बहुत हिंपुटी जालों देवा ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ आवरिंता 
तुझे तुज नावरती । थोर [दे. शून्य.] वाटे चित्तीं आश्चर्य हें ॥ ७ ॥ तुझिया विनोदें आह्यां प्राणसाटी । भयभीत 
पोटीं सदा दुःखी ॥२ ॥ तुका ह्मणे माझ्या कपाळाचा गुण | तुला हांसे कोण समर्थासी ॥३॥ 





३४४१. [पं. स्वमुखें जी तुह्मी सांगा मज देवा । ऐसें माझें देवा मनोगत ॥१॥.] सन्मुख चि तुक्षीं सांगावी जी सेवा । ऐसे 
माझे देवा मनोरथ ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ नेघों [पं. नेघों आह्मी कांहीं आपलें उदार । चित्तवित घर जीवावरी ॥. त. दे. निघो.] आह्मी कांहीं 
चित्तवित्त घरें । आपुल्या उदारें जीवावरी ॥ ७ ॥ बोल [पं. वालें.] परस्परें वाढवावें सुख । पाहावें श्रीमुख 
डोळेभरी ॥२॥ तुका ह्मणे सत्य बोलतों [पं. बोलता.] वचन | करुनी चरण साक्ष तुझे ॥३॥ 





३४४२. मज अनाथाकारणें । करीं येणें केशवा ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ जीव झुरे तुजसाटीं । वाट पोटीं पहातसें 
॥% ॥ चित्त रंगळें चरणीं । तुजवांचूनि न राहे ॥२॥ तुका ह्मणे कृपावंता । माझी चिंता असावी ॥३ ॥ 





३४४३. कासया वांचूनि जालों भूमी भार । तुझ्या पायीं थार नाहीं तरी ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ जातां भळें काय 
डोळियांचें काम । जंव पुरुषोत्तम न देखती ॥ ७ ॥ काय मुख पेंव श्वापदाचे घांव । नित्य तुझें नांव नुच्चारितां ॥ 
२॥ तुका ह्मणे आतां पांडुरंगाविण । न वांचतां क्षण जीव भला ॥३॥ 














३४४४. नको मज ताठा नको अभिमान । [पं. तुजविण.] तुजवांचूनि क्षीण होतो जीव ॥१ ॥ दुर्धर हे माया 
न होय सुटका [पं. सुटिका.] | वैकुंठनायका सोडवीं मज ॥२ ॥ तुका ह्मणे तुझें जालिया दर्षण । मग निवारण 
होइलसर्व ॥३॥ 


३४४५. चाल घरा उभा राहें नारायणा । ठेवूं दे चरणांवरि माथा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ वेळोवेळां देई 
क्षेम आलिंगन । वरी अवलोकन कृपादृष्टी ॥ & ॥ प्रक्षाळूं दे पाय बैसे माजघरीं । चित्त स्थिर करीं पांडुरंगा ॥ २ 


विषयानुक्रम 





॥ आहे त्या संचितें करवीन भोजन । काय न जेवून करिसी आतां ॥३ ॥ करुणाकरें [पं. कांही.] नाहीं कळीं दिलें 
वर्म | दुरी होतां भ्रम कोण [पं. तो चि वरी.] वारी ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे आतां आवडीच्या सत्ता । बोलिलों अनंता 
करवीन तें ॥५॥ 





३४४६. देवाची ते खूण आला ज्याच्या घरा । त्याच्या पडे चिरा मनुष्यपणा [पं. संसारासी.] ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ 
देवाची ते खूण करावें वाटोळें । आपणा वेगळें [पं. राहो नेदी.] कोणी नाहीं ॥ ७ ॥ [पं. “देवाची खुण जाला ज्यासी संग । 
त्याचा जाला भंग मनुष्यपणा ॥ हें कडवें जास्त आहे.] देवाची ते खूण गुंतों नेदी आज्ञा । ममतेच्या पाशा शिवों नेदी ॥२॥ 
देवाची [त. “देवाची ते खूण गुंता०” आणि “देवाची ते खूण तोडी०” हीं दोन कडवीं मागेपुढे आहेत. ] ते खूण गुंतों नेदी वाचा । लागों 
असत्याचा मळ नेदी ॥ ३ ॥ देवाची [पं. “देवाची ते खूण तोडी० हें कडवें नाहीं.] ते खूण तोडी मायाजाळ । आणि हें 
सकळ जग हरी ॥४ ॥ पहा देवें तेंचि बळकाविलें स्थळ । तुक्‍यापें सकळ चिन्हें [वे. होती.] त्याचीं ॥५॥ 





३४४७. अनंताचे मुखीं होसील गाइला । अमुप विठ्ठला दास तुह्यां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मार्झे कोठे आलें 
होईल विचारा । तरीं च अव्हेरा योग्य जालों ॥ ७ ॥ सर्वकाळ तुह्गी असा जी संपन्न । चतुरा नारायण 
शिरोमणि ॥२ ॥ तुका ह्मणे ऐसे कलियुगींचे जीव । तरी नये कीव बहुपापी ॥३॥ 








३४४८. न करावी चिंता । भय न धरावें सर्वथा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ दासां साहे नारायण । होय रक्षिता 
आपण ॥७॥न लगे परिहार । कांहीं योजावें उत्तर ॥२॥न धरावी शंका | नये बोलों ह्मणे तुका ॥३॥ 





३४४९. भांडवल माझें लटिक्याचे गांठी । [पं. उदिमासी तुटी बाबी ऐसी ] उदीम तो तुटी यावी हाचि ॥१॥ 
॥ ध्रु. ॥ केसी [पं. ऐसी.] तुझी वाट पाहों कोणा तोंडें । भोंवतीं किं रे [पं. “किं रे” नाही.] भांडे गर्भवास ॥ ७ ॥ चहूं 
खाणीचिया रंगलोंसें संगें [पं. रंगे.] । सुष्ट दुष्ट अंगे धरूनियां ॥ २ ॥ बहुतांचे बहु पालटलों सळे [पं. साळे.] | बहु 
[त. आलो. पं. आले.] आला काळें रंग अंगा ॥३ ॥ उकळूनि [पं. तये.] नये दावितां अंतर | घडिचा पदर सारूनियां 
॥४ ॥ तुका ह्मणे [त. आतां करीं गोळ्यासाटीं ।. पं. आतां करी गाळे साटीं ।] करीं गोंवळें यासाटीं । आपल्या पालटीं संगें 
देवा॥५॥ 








३४५०. संतसंगतीं न करावा वास | एखादे गुणदोष अंगा येती ॥ १ ॥ मग तया दोषा नाहीं परिहार । 
होय अपहार [पं. सुकृतासी.] सुकृताचा ॥ २ ॥ [त. तुका ह्मणे ते नम०.] तुका ह्मणे नमस्कारावे दुरून । अंतरीं धरून 
राहें खप ॥३॥ 








३४५१. जें ज्याचें जेवण । तें चि याचकासी दान ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां [पं. चाड.] जाऊं चोजवीत । जेथें 
वसतील संत ॥& ॥ होतीं धालीं पोटें । मागें उरलीं उच्छिष्टे ॥२॥ तुका ह्मणे धांव । पुढें खुंटईल हांव ॥३॥ 





३४५२. धरावा तो बरा । ठाव वसतीचा थारा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ निजल्या [दे. त. निजविल्या.] जागविती । 
निज पुरवूनि देती ॥ ७ ॥ एक वेवसाव । त्यांचा [पं. याचा.] संग त्यांचा जीव ॥ २ ॥ हितें केळें [पं. कळे.] हित । 
ग्वाही एक एकां चित्त ॥३ ॥ विषमाचें कांहीं । आड तया एक नाहीं ॥४॥ तुका ह्मणे बरीं । घरा येतील त्यापरी 
॥५॥ 








३४५३. धोंड्यासवें आदळितां फुटे डोकें । तो [दे. तों तों त्याच्या०.] तों त्याच्या [दे. त. सुखें.] दुःखें घामेजेना 
॥१ ॥ इंगळासी सन्निधान [पं. अतितायी.] अतित्याई । क्षेम देतां काई सुख वाटे ॥ २ ॥ [पं. “सप्रेम कुरवाळी महाफणी 


विषयानुक्रम 





व्याळ । आपुली तो ढाळ सांडी केवी ॥” हें कडवें येथें जास्त आहे.] तुका ह्मणे आह्यांसर्वे जो रुसला । तयाचा अबोला 
आकाशासीं ॥३॥ 





३४५४. सरे आह्यांपाशीं एक शुद्धभाव । नाहीं तरी वाव उपचार ॥ १ ॥ कोण मानी वरी रसाळ बोलणें । 
नाहीं जाली मने ओळखी तों ॥२॥ तुका ह्मणे आह्यां जाणीवेचें दुःख । न पाहों त्या मुख दुर्जनाचें ॥३॥ 





३४५५. आतां तळमळ । केळी पाहिजे सीतळ ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. पाहा करील तें देव.] करील तें पाहें देव । 
पायीं ठेवूनियां भाव ॥ ७ ॥ तो चि अन्नदाता । नाहीं आणिकांची सत्ता ॥ २ ॥ तुका ह्मणे दासा । नुपेक्षील [पं. 
नुपेक्षी.] हा भरवसा ॥३ ॥ 





३४५६. लांब धांवे पाय चोरी । भरोवरी जनाच्या ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां कैसें होय याचें । सिजतां काचें 
राहिलं ॥७ ॥ खाय ओंकी वेळोवेळां । कैसी कळा राहेल ॥२ ॥ तुका ह्मणे भावहीण | त्याचा सीण [पं. पावावा.] 
पाचावा ॥३॥ 


३४५७. माझ्या इंद्रियांसीं लागलें भांडण | ह्मणतील कान रसना घाली ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥करिती तळमळ 
हस्त पाद भाळ । नेत्रांसी दुकाळ पडिला थोर ॥ & ॥ गुण माय मुख आइकती कान | आमचें कारण तैसें नव्हे 
॥२॥ दरुषणें फिटे [पं. नेत्रांचा तो पांग .] सकळांचा पांग । जेथें ज्याचा [पं. भोग.] भाग घेइल तें ॥३ ॥ तुका ह्मणे 
ऐसे करीं नारायणा | माझी ही वासना ऐसी आहे ॥४॥ 








३४५८. सिद्धीचा दास नव्हें श्रुतीचा अंकिला । होईन विठ्ठला [पं. दास.] सर्व तुझा ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
सर्वकाळ [पं. सर्व सुख असे माझिये मानसीं.] सुख आमच्या मानसीं । राहिळें जयासी [पं. तयासी.] नास नाहीं ॥ ७ ॥ 
नेणें [पं. तेणे.] पुण्य पाप न [पं. देखे.] पाहें लोचनीं । आणिका वांचूनि पांडुरंगा ॥ २ ॥ न [पं. धरीं मी आस साधीना 
सायास ।.] करीं आस मुक्तीचे सायास । भक्‍्तिप्रेमरस सांडूनियां [पं. वांचुनियां.] ॥ 3 ॥ गर्भवासीं [पं. दुःख.] धाक 
नाहीं येतां जातां । हृदयीं [पं. असतां.] राहतां नाम तुझे ॥४ ॥ तुका ह्मणे [पं. तुझा होईन अंकिला.] जालों तुझा चि 
अंकिला | नभें मी विठ्ठला कळिकाळासी ॥५॥ 








३४५९. जन्मा येऊनि तया ळाभ जाला । बिडवई भेटला पांडुरंगा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ संसारदुःखें नासिलीं 
तेणें । उत्तम हें केणे नामघोष ॥ ७ ॥ धन्य ते [पं. ते चि.] संत सिद्ध महानुभाव । पंढरीचा [पं. राव ठाकियेला.] ठाव 
टाकियेला ॥ २ ॥ प्रेमदाते ते च पतितपावन । धन्य दरुषण होय [पं. त्याचे.] त्याळा ॥ ३ ॥ पावटणिया पंथें 
जालिया सिद्धी । वोगळे समाधि सायुज्यता ॥ ४ ॥ प्रेम अराणूक नाहीं भय धाक । मज तेणें [पं. सुख काय चिंता ।.] 
सुखें कांहीं चिंता ॥५ ॥ तें [पं. “तें दुर्लभ०* व “तुका ह्मणे०” या दोन कडव्यांबद्दल “दुर्लभ सर्वांसी उद्धार लोकांसी ॥ तुका ह्मणे त्यासी 
दरुषण ।” हें एकच कडवें आहे.] दुर्लभ संसारासी । जडजीवउद्धारलोकासी ॥ ६ ॥ तुका ह्मणे त्यासी । धन्य भाग्य 
दरुषणें ॥७॥ 





३४६०. काय दिवस गेले अवघे चि [पं. वराडें.] वऱ्हाडे । तें आळें सांकडे कथेमाजी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ क्षण 
एके ठायीं मन स्थिर नाहीं । अराणूक कईइं होईल पुढें ॥ ७ ॥ कथेचे [पं. कथेचा विसर दोषांमुळे होय ।.] विरसें दोषा 
मूळ होय । तरण उपाय कैचा [पं. मग.] माती ॥२ ॥ काय तें [पं. “तें” नाही.] सांचवुनि उरलें हें [पं. ते.] मागें । 
घटिका एक [पं. सांगे.] संगें काय गेळें ॥३॥ ते चि वाणी येथें करां उजळणी । काढावी मथूनि शब्दरत्ने ॥४॥ 
तुका ह्मणे हेंचि बोलावया चाड । [पं. नाम घेतां गोड हित असे।] उभयतां नाड हित असे ॥५॥ 








विषयानुक्रम 


३४६१. शुद्धाशुद्ध निवडे कैसें । चर्म मास भिन्न नाहीं ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ कांहीं अधिक नाहीं उणें । कवण्या 
गुणें देवासी ॥७ ॥ उदक भिन्न असे काई । वाहाळ बावी सरिता भई ॥ २ ॥ सूर्य तेजे निवडी [पं. निवडे.] काय । 
रइमी रसा सकळा खाय ॥ ३ ॥ वर्णा भिन्न दुधा नाहीं ।॥ सकळा गाई सारखें ॥४ ॥ करितां भिन्न नाहीं माती । 
मडक्या गति भिन्न नांवें ॥ ५ ॥ वर्ते एकविध अग्नि । नाहीं मनीं [त. शुद्ध भाव.] शुद्धा्युद्ध ॥६॥ तुका ह्मणे पात्र 
चाड । किंवा विषषें [दे. विस] अमृत गोड ॥७॥ 








३४६२. न धरी प्रतिष्ठा कोणाची [दे. त. “ही” नाही] ही यम । ह्मणतां कां रे राम लाजा झणी ॥१॥॥ध्रु. ॥ 
सांपडे हातींचें सोडवील [त. सांडवील.] काळा । तो कां वेळोवेळां नये वाचे ॥ ७ ॥ कोण लोक जो हा सुटला तो 
एक । गेले कुंभपाक रवरवांत ॥२ ॥ तुका ह्मणे हित [पं. तो ह्मणावा विठ्ठल ।.] तों ह्मणा विठ्ठल । न ह्मणे तो भोगील 
कळेल तें ॥३॥ 














३४६३. ह्यमणवितां हरी न ह्मणे तयाला । दरवडा पडिला देहामाजी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आयुष्यधन त्याचें 
नेलें यमदूतीं । भुलविला [पं. निश्चिती.] निश्चितीं कामरंगें ॥ ७. ॥ नावडे ती कथा देउळासी जातां । प्रियधनसुता 
लक्ष तेथें ॥२ ॥ कोण नेतो तयां घटिका दिवसा [पं. दिवस.] एका | कां रे ह्मणे तुका नागवसी ॥३॥ 





३४६४. कथे बैसोनि सादरें । सुखचर्चा परस्परें । नवल काय तो उद्धरे । आणीक तरे सुगंधें ॥१॥॥ 
ध्रु. ॥ पुण्य [पं. घ्यावे.] घेई रे फुकाचे । पाप दुष्टवासनेचें । पेरिल्या बीजाचे । फळ घेई शेवटीं ॥ & ॥ कथा विरस 
पाडी [पं. आळस.] आळसें । छळणा करूनि मोडी रस । बुडवी आपणासरिसें । विटाळसें नावेसी ॥ २ ॥ सज्ञन 
चंदनाचिये परी | दुर्जन देशत्यागें दुरी । राहो ह्मणे हरि | विनंती करी तुका हे ॥३॥ 











३४६५. कळों आले तुझें जिणें । देवा तूं माझें [पं. पोसणे. दे. पोसने.] पोषणें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ वाट पाहासी [पं. 
आमची.] आठवाची । सत्ता [पं. सतत.] सतंत कईंची ॥ ७ ॥ बोलावितां यावें रूपा । सदा निर्गुणींचि लपा ॥२॥ 
तुका ह्मणे तूं परदेशी । येथें आह्यां अंगेजिसी ॥३॥ 





३४६६. आतां येथें लाजे नाहीं तुझें काम । जाय मज राम आठवूं दे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तुझे भिडे माझे बहु 
जाले घात । केलों या अंकित दुर्जनाचा ॥ ७ ॥ माझे केळें मज पारिखें माहेर । [पं. नष्ट तू.] नटोनी साचार 
चाळविलें ॥२॥ सुखासाटीं एक वाहियेलें खांदीं । तेणें बहु मांदी मेळविली ॥३ ॥ केला [पं. केलो] चौघाचार 
नेलों [त. नेला.] पांचांमधीं । नाहीं दिली शुद्धी धरू आजा ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे आतां घेईन कांटीवरी । धनी म्यां 
कैवारी केला देव ॥५॥ 











३४६७. आजिवरि होतों तुझे सत्ते खालीं । तोंवरी तों [तं. त्वा. पं. म्यां] केली विटंबणा ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
आतां तुज राहों नेदीं या देशांत | ऐसा म्यां समर्थ केला धणी ॥ & ॥ [पं. सोपें.] सापें रिग केला कोठें बाळपणीं । 
होतीसी पापिणी काय जाणों ॥ २ ॥ तुका ह्मणे म्यां हा बुडविला वेव्हार । तुझे चि ढोपर सोलावया ॥३॥ 





३४६८. देवाच्या निरोपें पिटितों डांगोरा । लाजे नका थारा देऊं कोणी ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ मोडिलें या [पं. 
रांडेनें सुपंथ०.] रांडे सुपंथ मारग । चालविळें जग यमपंथें ॥& ॥ परिचारीं केळी आपुली च रूढी । पोटींची ते 
कुडी ठावी नाहीं ॥२ ॥ तुका ह्मणे आणा राउळा धरून । फजित करून सोडूं मग ॥३॥ 








विषयानुक्रम 





३४६९. कां रे तुह्मी निर्मळ हरिगुण गाना [दे. त. गाणा.] । नाचत आनंदरूप वैकुंठासी जाना [दे. त. 
जाणा.] ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ काय गणिकेच्या याती अधिकार मोटा । दोषी अजामेळ ऐसीं नेलीं वैकुंठा ॥ & ॥ ऐसे 
नेणों [पं. मागें नेणो.] मागें किती अनंत अपार । पंच महादोषी पातंका नाहीं पार ॥ २ ॥ पुत्राचिया लोभें नष्ट ह्मणे 
नारायण । कोण कर्तव्य तुका ह्मणे त्याचें पुण्य ॥३॥ 











३४७०. वैसोनियां खाऊं जोडी । ओढाओढी चुकवूनि ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसें केळे नारायणें । बरवें जिणें 
सुखाचे ॥ ७ ॥ घरीच्या घरीं भांडवळ । न लगे बोल वेचावे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आटाआटी । चुकली दाटी 
सकळ ॥३॥ 











३४७१. नाहीं भ्यालों तरी पावलों या ठाया । तुह्या आळवाया जवळिकें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ सत्ताबळें आतां 
मागेन भोजन । केलें ते चिंतन आजिवरी ॥ ७ ॥ नवनीतासाटीं खादला हा जीव । थोड्यासाटीं कीव कोण 
करी ॥२॥ तुका ह्मणे ताकन लगे हें घाटे । पांडुरंगा खोटे चाळवण ॥३ ॥ 














३४७२. सारीन तें आतां एकाचि भोजनें । वारीन मागणें वेळोवेळां ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सेवटींचा [त. सेवटींच्या 
घासें. दे. पूर्वी असें होते.] घास गोड करीं माते । [पं. अंगे.] अगे कृपावंते पांडुरंगे ॥ % ॥ वंचूं नये आतां कांहीं च 
प्रकार । धाकल्याचें थोर जाल्यावरी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आतां बहु चाळवावें । कांहीं नेदीं [त. ठाव.] ठावें उरों मागें 
॥३॥ 








३४७३. पोट घालें मग न लगे [पं. पंगती.] परती । जालिया निश्चिती खेळ गोड ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आपुलिया 
हातें देई वो कवळ | विठ्ठल [पं. विड्ठला.] शीतळ जीवन वरी ॥ ७ ॥ घराचा विसर होईल आनंद । नाचेन मी छंदें 
प्रेमाचिया ॥२॥ तुका ह्मणे तोंच वरी करकर । मग हें उत्तर खंडईईल ॥३॥ 





३४७४. बोळविसी [पं. बोलाविसी.] तरी । तुझ्या येईन [पं. येईल.] उत्तरीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कांहीं कोड [दे. 
कवतिकें.] कवतुकें । हातीं द्यावया भातुकें ॥& ॥ बोळलविसी तैसें । करीन सेवन सरिसें ॥२॥ तुका ह्मणे देवा | 
माझें चळण [पं. तुझे.] तुज सवा ॥३॥ 





३४७५. दिला जीवभाव । तेव्हां सांडिला म्यां ठाव ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां वर्ते तुझी सत्ता । येथें सकळ 
अनंता ॥ ७ ॥ माझीया मरणें । तुह्मी बैसविलें ठाणें ॥२॥ तुका ह्मणे कांहीं [दे. त. काई.] । मी हें मार्झे येथें नाहीं 
॥३॥ 


३४७६. एकाचिये वेठी । सांपडलों फुकासाटीं ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ घेतों काम सत्ताबळे । माझें करूनि 
भेंडोळे ॥& ॥ घावें मार्गे मार्गे । जाय तिकडे चि [पं. चालत लागे ।.] लागे ॥२ ॥ तुका ह्मणे नेलें । माझें [पं. सर्वस्व.] 
सर्वस्वें विठ्ठले ॥३॥ 


३४७७. बराडियाची आवडी पुरे । जया झुरे साटीं तें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ तैसें जालें माझ्या मना | नुठी 


चरणावरूनि ॥ ७ ॥ मागलिया पेणें पावे | विसांवे ते ठाकणीं ॥२॥ तुका ह्मणे छाया भेटे । बरें वाटे तापे त्या ॥ 
३॥ 


विषयानुक्रम 





३४७८. आतां द्यावें अभयदान । जीवन ये कृपेचे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ उभारोनी बाहो देवा । हात ठेवा 
मस्तकीं ॥ ७ ॥ नाभी नाभी या उत्तरें । करुणाकरें सांतवीजे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे केळी आस । तो हा दिस 
फळाचा ॥३॥ 


३४७९. बहुजन्में सोस केला । त्याचा जाला परिणाम ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ विठ्ठलसें नाम कंठीं । आवडी 
पोटीं संचितें [पं. संचली.] ॥ ७ ॥ येथुन तेथवरी आतां । न लगे चिंता करावी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे घाळें मन | हें चि 
दान शकुनाचें ॥३॥ 








३४८०. उसंतिल्या कर्मवाटा । बहु मोटा आघात ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ शीघ्र यावें शीघ्र यावें । हातीं न्यावें 
धरूनिभागलों या खटपटे । घटपटें करितां ॥२॥ तुका ह्मणे कृपावंता । माझी चिंता खंडावी [पं. न संडावी.] ॥ ३ 
॥ 





३४८१. तुह्यांसी हें अवघें ठावें । किती द्यावें स्मरण ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ कां बा तुह्मी ऐसें नेणें [पं. नेणां.] । 
निष्ठुरपणें टाळित असां ॥ & ॥ [पं. आळवितो.] आळवितां मायबापा । नये कृपा अझूनि ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
जगदीशा । काय असां निजेळे ॥३॥ 


३४८२. नेलें सळेंबळें | [पं. चित्त वित्ताचें.] चित्तावित्ताचें गांठोळें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ साह्य जालीं घरिच्या घरीं । 
होतां ठायीं च कुठोरी ॥ ७ ॥ [पं. “मी” नाही.] मी पातलों या भावा । कपट तें नेणें देवा ॥२॥ तुका ह्मणे उघडें 
केलें । माझें माझ्या हातें नेळें ॥३॥ 


३४८३. [पं. जाहला डांगोरा | जाला हा डांगोरा । मुखीं [पं. लाहान ही] लहानाचे थोरा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. 
नागविलें. त. नागविला.] नागविलों जनाचारीं । कोणी वैसों नेदी दारीं [पं. द्वारी.] ॥ ७. ॥ संचिताचा ठेवा | [पं. आला 
आतां.] आतां आला तेसा घ्यावा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे देवें । [पं. केलें आतां हें बरवें.] ह्यणो केलें हें बरवें ॥३॥ 


३४८४. किती चौघाचारें | येथें गोविलीं वेव्हारें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. ऐसे.] असे बांधविळे गळे । होऊं न 
सकती निराळे ॥ ७ ॥ आपलें आपण । केलें कां नाहीं जतन ॥२ ॥ तुका ह्मणे खंडदंडें । येरझारीं लपती लंडें 
॥३॥ 


३४८५. पांडुरंगा ऐसा [पं. *सारिखा.] सांडुनि वेव्हारा । आणिकांची करा [पं. वास.] आस वांयां ॥१॥ ॥ 
ध्रु. ॥ बहुतांसी [पं. बहुता.] दिला उद्धार उदारें । निवडीना खरें खोटें कांहीं ॥७ ॥ याचिया अंकिता वैकुंठ बंदर 
। आणीक वेव्हार चालतीना [दे. त. चालितना.] ॥ २ ॥ तुका ह्मणे माझे हातीं्चे वजन । यासी बोल कोण ठेवूं सके 
॥३॥ 


३४८६. ठेवूनि इमान राहिलों चरणीं । ह्मणउनि धणी कृपा करी ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ आह्यांसी भांडार करणें 
जतन । [पं. आला गेला.] आलें गेळें कोण उंच निच ॥ ७ ॥ करूनि सांभाळीं राहिला निराळा । एक एक वेळा 
आज्ञा केली ॥२॥ तुका ह्मणें योग्यायोग्य विनीत । देवा नाहीं चित्त येथें देणें ॥३॥ 








विषयानुक्रम 


३४८७. आतां नव्हे गोड [त. पं “कांहीं नाहीं.] कांहीं करितां संसार | आणीक संचार जाला माजी ॥१॥ 
॥ ध्रु. ॥ ब्रह्मरसें गेळें भरूनियां अंग । आधील तो रंग पालटला ॥ & ॥ रसनेचिये रुची कंठीं नारायण । 
बैसोनियां मन निवविळें ॥२॥ तुका ह्मणे आतां बैसलों ठाकणीं । इच्छेची ते धणी पुरईल ॥३॥ 








३४८८. आतां काशासाटीं दुरी । अंतर उरी राखिली ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ करीं लवकरी [पं. «मुळा । लहाने 
तळा०] मुळ । [त. लाहाणे.] लहार्ने तीळ मुळीचिया ॥ ७ ॥ दोहीं ठायीं उदेगवाणें दरुषणें निश्चिती ॥२॥ तुका 
ह्मणे वेग व्हावा । ऐसी जीवा उत्कंठा ॥३॥ 


३४८९. पडिली हे रूढि जगा परिचार [पं. परिहार.] । चालविती वेव्हार सत्य ह्यूण ॥१॥॥ध्रु. ॥ 
मरणाची [पं. कांहीं नाहीं.] कां रे नाहीं आठवण । संचिताचा [पं. सचिताचें धन लाभ हेवा ।] धन ळोभ हेवा ॥& ॥ 
देहाचें भय तें काळाचें भातुकें । ग्रासूनि तें एकें ठेविळेंसे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे कांहीं उघडा रे डोळे । जाणोनि 
अंधळे होऊं नका ॥३॥ 














३४९०. हित नाहीं ठावें जननीजनका । दाविला लौकिकाचार तिहीं ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अंधळ्याचे [पं. 
“अंधळ्याचे०” हीं कडवीं मागें पुढें झालीं आहेत.] काठी लागले अंधळें । घात एका वेळे [त. मागें पुढें.] पुढेंमागे ॥७ ॥न 
धरावी चाली करावा विचार । वरील आहार गळी लावी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे केला निवाडा रोकडा | राउत हा 
घोडा हातोहातीं ॥३॥ 








३४९१. जेथें पाहें तेथें कांडिती भूस । चिपाडें चोखूनि पाहाती रस ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ काय सांगों देवा 
भुलले जीव । बहु यांचीं येतसे कींव ॥ 9 ॥ वेठीचें [पं. वेकुठीचे.] मोटळें लटिकें चि फुगे | पेणिया जाऊनि भिक्षा 
मागे ॥२॥ तुका ह्मणे कां उगे चि खोल । जवळी दाखवी आपणां बोळ ॥३ ॥ 








३४९२. जाणिवेच्या भारें चेंपला [पं. चेपलासे.] उर । सदा बुरबुर सरे चि ना ॥१॥॥ ध्रु. ॥ किती [पं. किती 
याचे बोल एकावे कानीं ।] याचें ऐकों कानीं । मारिले घाणीं [पं. नाळेकरी] नाळकरी ॥ & ॥ मिठेंविण [पं. मिठेविण काय 
आळणी हे बोल । कोरडीच फोल०.] आळणी बोल । कोरडी फोळ घसघस ॥ २ ॥ तुका ह्मणें डेंगा न कळे [पं. कळे हें हित 
.] हित । [पं. किती हे फजित] किती फजित करूं तरी ॥३॥ 


३४९३. अनुतापयुक्‍त गेलिया अभिमान । विसरूं वचन मागिलांचा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ त्याचे पाय माझे 
लळागोत कपाळीं । भोग उष्टावळी धन्यकाळ ॥ & ॥ षड उर्मी जिहीं हाणितल्या लाता | हरण या संता आल्या 
वेगीं ॥२॥ तुका ह्मणे जाती वोळे लवकरी । ठायीं चि अंतरीं शुद्ध होती ॥३॥ 





३४९४. खोल [पं. ओली.] ओले पडे तें पीक [त. पिके.] उत्तम । उथळाचा श्रम वांयां जाय ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
लटिक्याचे आह्मी [पं. नव्हे.] नव्हों सांटेकरी । थीतें घाली भरी पदरीचें ॥ ७ ॥ कोणा इहलोकीं पाहिजे पसारा । 
दंभ पोट भरायाचे चाडे ॥२॥ तुका ह्मणे कसीं अगी जें उतरे | तें चि येथें सरे जातिशुद्ध ॥३॥ 








३४९५. गोमट्या बीजाचीं फळें ही गोमटीं । [पं. बाह्म.] बाहे तें चि पोटीं समतुक ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
जातीच्या संतोर्षे चित्तासी विश्रांति । परतोनि मागुती फिरों नेणें ॥ ७ ॥ खर्‍याचे पारखीं येत नाहीं तोटा | 
निवडे तो खोटा ढाळे दुरी ॥२॥ तुका ह्मणे मज सत्याचि आवडी | करितां तांतडी येत नाहीं ॥३॥ 





विषयानुक्रम 


३४९६. मन जालें भाट । कीर्ति मुखें घडघडाट । पडियेळी वाट । ये चि चाली स्वभावें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
बोलें देवाचे पवाडे । नित्य नवे चि रोकडे । ज्या परी आवडे । तैसा तैसा करूनि ॥ ७ ॥ रोखीं रहावें समोर । 
पुढें मार्गे चाळे भार । करावें उत्तर । सेवा रुजू करूनि ॥ २ ॥ [पं. पुरवला देकारें .] पूर वर्षला देकारें । संतोषाच्या 
[त. पं. अभयंकरें.] अभयें करें । अंगींच्या उत्तरें । तुकया स्वामी ज्ञुंगारी ॥३॥ 











३४९७. दूरि तों चि होतों आपुले आझंके । नव्हतें ठाउकें मूळभेद ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां जेथें तेथें येइन 
[पं. होईन.] सांगातें । लपाया पुरतें [पं. राहो.] उरों नेदीं ॥ ७ ॥ मिथ्या [पं. मोहो.] मोहें मज लाविला उक्लीर । तरी 
हें अंतर जालें होतें ॥२॥ तुका ह्मणे कां रे दाखविसी भिन्न । लटिका चि सीण ल॑पडाई ॥३॥ 





३४९८. कळों नये तों चि [पं. चुकवितां.] चुकावितां बरें । मग पाठमोरे काय काज ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
धरिळेती आतां द्या जी माझा डाव । सांपडतां [पं. सांपडला.] भाव ऐसा आहे ॥ ७ ॥ होतासी अंतरें झाकिलिया 
डोळीं । [पं. तो चि मी न्याहाळी.] तो मी हा न्याहाळीं धरुनी दृष्टी ॥२॥ तुका ह्मणे तुज [पं. रंडीची.] रडीची च खोडी । 
अहाच बराडी तोमी नव्हे ॥३॥ 


३४९९. [त. दाविसी.] करिसी लाघवें । तूं हे खेळसी [त. अवघें.] आघवें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥केला अहंकार आड 
। आह्यां जगासी हा नाड ॥ ७ ॥ [दे. यथंभुतें. त. येथें भूते.] इत्थंभूतें यावें । दावूं लपों ही जाणावें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
हो श्रीपती | आतां चाळवाल कीती ॥३॥ 








३५००. विश्वास तो देव । ह्मणुनि धरियेला भाव ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ माझी वदवितो वाणी । ज्याणें धरिली 
धरणी ॥ ७ ॥ जोडिलीं अक्षरें | [दे. त. नव्हेती.] नव्हती [पं. बुद्धीच्या विचारें.] बुद्धीची उत्तरें ॥२॥ नाहीं केली आटी । 
कांहीं मानदंभासाटीं ॥३॥ कोणी भाग्यवंत । तया [पं. कळे हें उचित.] कळेल उचित ॥४ ॥ तुका ह्मणे झरा । आहे 
मुळींचा चि खरा ॥५॥ 





३५०१. सुराणीचीं जालों लाडिकीं एकलीं । वडील धाकुलीं आह्मी देवा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ह्मणऊनि 
कांहीं न घडे अव्हेर । गोमटें उत्तर भातुकें ही ॥ ७ ॥ कांहीं एक नाहीं वंचिळें वेगळें । मुळींचिया मुळे 
स्थिराविलें [पं. स्थिरावलो.] ॥ २ ॥ ळेवविलीं अंगीं आपुलीं भूषणे | अळंकार लेणें सकळ ही ॥३ ॥ सारितां न सरे 
आमुप भांडार । धना अंतपार नाहीं लेखा ॥४ ॥ तुका ह्मणे आह्मी आळवूं आवडी । ह्मणऊनी जोडी [त. गोडी.] 
दाखविली ॥५॥ 











३५०२. [पं. एक वेळ केलें.] एका वेळे केलें रिते कलिवर । आंत दिली थार पांडुरंगा ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
पाळण पोषण लागलें ते सोई । देहार्चे तें काई [पं. सर्व भाव.] सर्वभावें ॥ ७ ॥ माझिया मरणें जाली हे वसति । 
लागली ते ज्योती अविनाज्ञा ॥२॥ जाला ऐसा एका घायें येथें नाहीं । तुका [पं. ऐसें.] ह्मणे कांहीं बोलों नये ॥३ 
॥ 





३५०३. पावतों ताडन । [पं. जरी.] तरी हें मोकलितों [त. पं. मोकलिते.] जन ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥मग मी 
आठवितों दुःखें । देवा सावकाझा मुखें ॥७ ॥ होती अप्रतिष्ठा । हो [पं. कांही.] तों वरपडा कष्ठा ॥२ ॥ तुका ह्मणे 
मान । होतां उत्तम खंडन ॥३॥ 


विषयानुक्रम 


३५०४. धरावें तों [पं. तें.] भय । अंतरोनि जाती पाय ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जाल्या तुटी देवासवें । काय 
वांचोनि करावें ॥ ७ ॥ कोणासी पारिखें । लेखू आपणासारिखें ॥२ ॥ तुका ह्मणे असो । अथवा हें आतां [दे. त. 
नासो.] नसो ॥३॥ 


३५०५. आह्यांसी सांगाती । होती [पं. “होती” नाहीं.] अराले ते [पं. ते चि होती.] होती ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ येती 
आइकतां हाक । दोन [पं. दोन्ही न ह्मणती एक.] मिळोन ह्मणती एक ॥ ७ ॥ आणिकां उत्तरीं । नसे गोविली [दे. त. 
गोवी.] वैखरी ॥२ ॥ तुका ह्मणे बोल । खूण पहाती विठ्ठल ॥३॥ 


३५०६. आनंदाचा थारा । सुखें मोहरला झरा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसी प्रभुची ज्या कळा । त्याच्या कोण 
पाहे [दे. पं. बळा.] बाळा ॥ & ॥ अंकिता ऐसया । होइलं पावविलें ठाया ॥ २ ॥ तुका ह्मणे ऐसें [त. असे.] । दिलें 
आभंड [दे. प्रकासे.] प्रकादें ॥३॥ 





३५०७. काहे लकडा घांस कटावे । खोद हि जुमीन मठ [पं. बनाये.] बनावे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ देवलवासी 
तरवरछाया | घरघर माई [पं. खपरबनाया.] खपरिबसमाया ॥ & ॥ कां छांडियें भार फेरे सीर भागें । मायाको 
दुःख मिटलिये अंगें ॥२॥ कहे तुका तुम सुंनो हो सिद्धा | रामबिना और झुटा कछु धंदा ॥३॥ 








३५०८. आणीक [पं. पाषांड.] पाखांडें असती उदंडें । तळमळिती पिंडें [पं. पिंड. त. पींड.] आपुलिया ॥१॥ 
॥ ध्रु. ॥ त्याचिया बोलाचा नाहीं विश्वास । घातलीसे कास तुझ्या नामीं ॥ & ॥ दृढ एक चित्ते जालों या 
जीवासी । लाज सर्वविक्रीं तुह्मांसी हे ॥२॥ पीडों नेदी पशु आपुले अंकित । आहे जें उचित तेसें करा ॥३॥ 
तुका ह्मणे किती भाकावी करुणा । कोप नारायणा येइल तुह्यां ॥४॥ 








३५०९. व्हावया भिकारी हें [पं. हें चि, आह्या-.] आह्यां कारण । अंतरोनि जन जावें दुरी ॥१ ॥ संबंध 
तुटावा शब्दाचा ही स्पर्ञ । ह्मणऊनि आस मोकलिली ॥ २ ॥ तुका ह्मणे दुःखें उबगला जीव । ह्मणऊनी कीव 
भाकीं देवा ॥३॥ 





३५१०. कोरडिया ऐझा [त. आश्ना.] [दे. सारून. पं. काय सारू गोष्टी.] सारूनियां गोष्टी । करा उठाउठीं हित 
आधीं ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ खोळंबला राहे आपुला मारग । पहावी ते मग तुटी कोठें ॥& ॥ लौकिकाचा आड येईल 
पसारा । मग येरझारा दुःख देती ॥२॥ तुका ह्मणे डांख लागे अळंकारें | मग नव्हे खरें [पं. पुढें विण.] पुटाविण ॥ 
३॥ 


३५११. ऐसें ठावें नाहीं मूढा । सोस काकुलती पुढां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ माझीं नका [पं. जाळूं नका.] जाळू 
भांडीं । पोटीं भय सोस तोंडीं ॥ ७ ॥ [पं. पाहतील या«] पातळिया काळ | तेव्हां काय चाळे बळ ॥२ ॥ संचित [पं. 
संचितातें.] तें करी । नरका जाया [पं. जाय.] मेल्यावरी ॥३ ॥ परउपकार । न घडावा हा विचार ॥४ ॥ तुका ह्मणे 
लांसी । आतां भेटो नये ऐसी ॥५॥ 





३५१२. करूनी चिंतन खेळों [पं. खेळे.] भोवतालें । चित्त येथें आलें पायांपाज्ञीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ येथें नाहीं 
खोटा चाळत परिहार । जाणसी अंतर पांडुरंगा ॥ ७ ॥ सुखदुःखे तुज देऊनी सकळ । नाहीं ऐसा काळ केला 
आह्मी ॥२॥ तुका ह्मणे जाला देहाचा विसर । [पं. आतां आपपर नाहीं दोन्ही.] नाहीं आतां पर आप दोन्ही ॥३॥ 





विषयानुक्रम 


३५१३. काळा च सारिखीं वाहाती [पं. नक्षत्रे] क्षेत्रे । करितां दुसरें फळ नाहीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ ऐसें 
करत्यानें ठेविलें करून | भरिलें भरून माप नेमें ॥ ७ ॥ ज्ञीतउष्णकाळीं मेघ [त. मेघ वरुषावें. पं. मेघावरुषावे.] 
वरुषावे । वरुपतां वाव होय शीण ॥२॥ तुका ह्मणे विष अमृताचे किडे | पालट न घडे जीणें तया ॥३॥ 





३५१४. बोलणें तें आह्मी बोलों उपयोगीं । पडिले प्रसंगीं [पं. कळे.] काळाऐसें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जयामध्यें 
देव आदि मध्यें अंतीं । खोल पाया भिंती न [पं. खचे ते] खचेसी ॥ ७ ॥ करणें तें आह्यी करूं एका वेळे । 
पुढिलिया बळें वाढी खुंटे ॥२॥ तुका ह्मणे असों आज्ञेचीं धारकें । ह्मणऊनि एकें [पं. बोलें. त. खायें.] घार्ये सारं ॥ 
३॥ 








३५१५. तुझिया विनोदें आह्यांसी मरण । सोसियेला सीण बहु फेरे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां [दे. आपणें.] 
आपण चि येसी तें करीन । नाम हें धरीन तुझें कंठीं ॥& ॥ वियोगें चि आलों उसंतीत वर्ने । संकल्प हे मनें 
वाहोनियां ॥२॥ तुका ह्मणे वर्म सांपडलें सोपें । गोवियेलों पापें पुण्ये होतों ॥३ ॥ 








३५१६. [त. पाठीलागे.] पाठीळागा काळ येतसे या लागें । मी माझें वाउगे मेंढीऐसें [पं. मध्ये ऐसे.] ॥१ ॥ ॥ 
ध्रु. ॥ आतां अगी लागो ऐसिया वेव्हारा | तूं माझा सोइरा पांडुरंगा ॥ & ॥ वागविला माथां [दे. नसतां.] नसता 
चि भार । नव्हे तें साचार [पं. देखिलें तों. दे. जातिल तों.] जाणील तों ॥२॥ तुका ह्मणे केलें जवळील दुरी । मृगजळ 
वरी आड आलें ॥३॥ 





३५१७. आपुलिये टाकीं । [त. करोनि.] करीन कांहीं तरी एकी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ करीन पायांश्ीं वोळखी । 
करिसी तें करीं सुखीं ॥ ७ ॥ कायाक्लेहगंगाजळ । समर्पीन तुळसीदळ ॥ २ ॥ तुका ह्मणे देवा । कर जोडीन 
तेसेवा॥३॥ 





३५१८. माझे तों स्वभाव वज अनावर । तुज ही देतां भार कांहीं नव्हे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ ऐसें कळों आलें 
मज नारायणा । जागृती स्वपना ताळ नाहीं ॥ & ॥ संपादितों तो [दे. त. “हा” नाही.] हा अवघा बाह्य रंग । तुझा 
नाहीं संग अभ्यंतरीं ॥२॥ तुका ह्मणे सत्या नाहीं पाठी पोट । [पं. आहे तें निघोंट एक जाती ।] असतें निघोंट एकी 
जाती ॥३॥ 





३५१९. नव्हावा तो बरा मुळीं च संबंध । विश्वासिकां [पं. विश्वासी तो बद्ध बोलिलासें.] वध बोलिलासे ॥१ ॥ 
॥ ध्रु. ॥ आतां मार्झे हित काय तें विचारा । सत्यत्वे दातारा पांडुरंगा ॥ ७ ॥ नाहीं भाव परी ह्मणवितों दास | 
[पं. नको.] नका देऊं यास उणें येऊं ॥२॥ तुका ह्मणे कां हो उद्धरितां दीन । मानीतसां सीण मायबापा ॥३॥ 








३५२०. [पं. काय तुमची यास वेचते०.] काय तुमचिया सेवे न वेचते गांठोळी । [त. पं. माहे.] मोहें टाळाटाळी 
करीतसां ॥१॥॥ ध्रु. ॥चतुराच्या राया आहो पांडुरंगा । ऐसें तरी सांगा निवडूनि ॥ ७ ॥ कोण तुह्यां सुख असे 
या कौतुकें । भोगितां अनेकें दुःखें [दे. त. आह्या.] आह्मी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे काय जालासी निर्गुण | आह्मां येथें 
कोण सोडवील ॥३॥ 


३५२१. निष्ठुर यासाटीं करितों भाषण । आहेसी तूं [पं. सर्वज्ञ जाणता तूं .] सर्वजाण दाता ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
ऐसें कोण दुःख आहे निवारिता । तो मी जाऊं आतां शरण त्यासी ॥ ७ ॥ बैसळलासी केणें [पं. कोण करुनिया धीर. त. 





विषयानुक्रम 


कोण धरुनियां धीर.] करुनि एक घरीं । नाहीं येथें [पं. ऊर.] उरी दुसर्‍याची ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आलें अवघें चि पायापें 
। आतां मायबापें नुपेक्षावें ॥३॥ 


३५२२. पायांपासीं चित्त । तेणें भेटी अखंडित ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ असे खेळे भलते ठायीं । प्रेमसूत्रदोरी 
पायीं ॥७ ॥ केलेंसे जतन । मुळीं काय तें वचन ॥२ ॥ तुका ह्मणे सर्वजाणा । ठायीं विचारावे मना ॥३॥ 





३५२३. तुझे मजपाशीं मन । माझी येथें [पं. तुज.] भूक तान ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जिव्हा रतें एके ठायीं । दुजे 
बोलायाचे काई ॥ ७. ॥ माझिया कवतुकें । उभा पहासी भातुकें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे साचे । तेथें मागील कईचें ॥ 
३॥ 








३५२४. तुह्यां आह्यां सरी । येथें [पं. आता.] कईच्या या परी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ स्वामिसेवा अळंकार । नाहीं 
आवडिये थार ॥७॥ खुंटलिया वाचा । मग हा आनद कइचा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे कोडें । आह्मी नाचों तुज पुढें ॥ 
३॥ 











३५२५. कैचें भांडवल खरा हातीं भाव । कळवळ्यानें माव दावीतसें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ आतां माझा अंत 
नको सर्वजाणा । पाहों नारायणा निवडूनि ॥ & ॥ संतांचे उच्छिष्ट मागिळे पंगती । करावें संगती [पं. “लागे” 
नाहीं.] लागे ऐसें ॥२॥ तुका ह्मणे आलों दावूनि विश्वास । संचित तें नास पावे ऐसें ॥३॥ 





३५२६. थोडे तुह्मी मागें होती उद्धरिळे । मज ऐसे गेले वांयां जीव ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥आतां याचा कांहीं न 
मनावा भार । कृपेचा सागर आहेसी तूं ॥७ ॥ तुज आळवितां पापाची वसति । राहे अंगीं किती बळ त्याचें ॥२ 
॥ तुका ह्मणे उदकीं तारिळे दगड | तैसा मी ही जड एक देवा ॥३॥ 








३५२७. आही ह्मणों कोणी नाहीं तुज आड । दिसतोसी भ्याड पांडुरंगा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ हागे माझ्या 
भोगें केलासी परता । विश्वंभरीं सत्ता नाहीं ऐसी ॥ ७ ॥ आह्मी तुज असों देऊनि आधार । नाम वारंवार 
उच्चारितों ॥२॥ तुका ह्मणे मज धरियेलें [पं. कळे.] बळें । पंचभूतीं खळें करूनियां ॥३॥ 


३५२८. आहेतें सकळ प्रारब्धा हातीं । यावें काकुलती यासी आतां ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ ऐसा माझ्या मनें 
सांगितला भाव । तोंवरीच देव दुजा नाहीं ॥ ७ ॥ अवघियांची जेव्हां सारावी करकर | भावबळे थार धरूं येसी 
॥२॥ तुका ह्मणे तुज ठेवावें पूजून । आणीक ते [पं. तो.] गुण नाहीं येथें ॥३॥ 








३५२९. सेवट तो होतो तुझियानें गोड । ह्मणऊनि चाड धरीतसों ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ देऊं [पं. देऊनि.] 
भोगाभोग कलिवराचा [पं. कलिवरा.] भार । साहों तुज थार त्याचमधीं [पं. त्याजमधी.] ॥ ७ ॥ तुझ्या बळें कांहीं 
खटपट काम । वाढवावा श्रम न लगे तो ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आह्मी चेंपलों या भारें । तुमचें [पं. «आलों दुरवरी ।.] तें 
खरें देवपण ॥३॥ 








३५३०. ऐसा चि तो गोवा । न पाहिजे केला देवा ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ बहु [पं. «आलों दुरवरी .] आली दुरिवरी । 
ओढत हे भरोवरी ॥ ७ ॥ आह्यांसी न कळे | तुह्यी झाकूं नये डोळे ॥२॥ तुका ह्मणे संगें । असों एक एका अंगें 
॥३॥ 





विषयानुक्रम 








३५३१. मायलेंकरांत भिन्न । नाहीं उत्तराचा सीण ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥धाडीं धाडीं वो भातुकें । रंजविल्याचें 
कौतुके ॥७ ॥ करूनि नवल । याचें बोलिलों ते बोळ ॥२॥ तुका ह्मणे माते । पांडुरंगे कृपावंते ॥३॥ 











३५३२. आवडी कां ठेवूं । बैसोनियां संगें जेवू ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मागें नको ठेवूं उरी । माझी आण तुजवरी 
॥%१ ॥ देखिले प्रकार । [पं. याचे.] त्याचे पाहेन साचार ॥ २ ॥ तुका ह्मणे बाळीं । केली चाहाडी सकळीं ॥३॥ 





३५३३. नव्हेसी तूं लांसी । मायां आणिकां त्या ऐसी ॥१॥॥ ध्रु. ॥ जे हे वांयां जाती बोल । होती 
निर्फळ चि फोल ॥ & ॥ नव्हेसी दुबळी । कांहीं [पं. नाहींत जवळी.] नाहीं तें जवळी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे खोटी । 
कांहीं नव्हेसी करंटी ॥३॥ 





३५३४. आह्यां बोल लावा | तुह्यां अनुचित हें देवा ॥१॥॥ ध्रु. ॥ ऐसें सांगा कां व्याळेती । काय नाहीं 
तुह्यां हातीं ॥ ७ ॥ आतां धरा दुरी । वांयां दवडाया थोरी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे ठायीं । ऐसें विचारावें [वे. पायीं.] 
कांहीं ॥३॥ 


३५३५. मरोनियां गेली माया । मग तया कोण पुसे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पोरटियांची दाद कोणा । ऐसा [दे. 
जाना. त. नेणा.] जाणा प्रवाहो ॥ ७ ॥ निढळास निढळ जोडा । होय कोडा कवतुका [त. कौतुक.] ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
देवाऐसी । आहों सरसीं आपण ॥३॥ 











३५३६. संसाराची कोण गोडी । दिली जोडी करूनि ॥१॥॥ ध्रु. ॥ निष्ठुर तूं बहु देवा । पुरे हेवा न 
ह्मणवी ॥ ७ ॥ पाहोनियां कर्म डोळां । निराळा तो वर्जीना ॥२॥ तुका ह्मणे तुज माझें । ह्मणतां ओझें फुकट ॥ 
३॥ 





३५३७. [दे. नव्हेत तेग. पं. नव्हे ते.] नव्हतें तें कळो आलें । तरी बोलें अबोला ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तुज मज 
घातली तुटी । एके भेटीपासूनि ॥ ७ ॥ आतां याची न धरीं चाड । कांहीं कोड कवतुकें ॥२ ॥ तुका ह्मणे यावें 
जावें ।॥एका भावें खंडलें ॥३॥ 





३५३८. आतां दोघांमध्ये काय । उरळें होय [पं. जाणिजेसें.] वाणीजेसें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ निष्ठुर हें केळें [पं. 
कळे.] मन । समाधान [पं. “न” नाहीं.] न करूनि ॥ 9 ॥ झुरावें तें [दे. त्ये] तेथींच्या परी । घरिच्याघरीं अवघिया ॥ 
२॥ तुका ह्मणे देवपण [दे. त. देवपणे.] गुंडाळून असों दे ॥३॥ 


३५३९. मागितल्यास [पं. मागितल्या.] आस करा | उरी धरा कांहींवाहीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ह्मणऊनि सारिली 
आस । होती [पं. वास.] यास मूळ तें ॥ ७ ॥ माझ्या मोहें तुज पान्हा । लोटे स्तना वोरस ॥ २ ॥ तुका ह्मणे [पं. 
आळवण.] आळवणे | माझ्या देणें [पं. उत्तरा.] उत्तर ॥३॥ 





३५४०. आतां बरें घरिच्याघरीं । आपली जरी आपणापें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ वाइटबरें न पडे दृष्टी । मग 
कष्ठी होइजेना ॥ & ॥ बोलों जातां वाढे बोळ । वांयां फोल खटखट ॥२ ॥ काकुलती यावें देवा । तो तों सेवा 
इच्छितो ॥३ ॥ हिशोबाचे [पं. खटपटे.] खटखटे । चढे तुटे घडेना [त. घटेना.] ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे कळो आलें । 
दुसरें भलें तों नव्हे ॥५॥ 





विषयानुक्रम 


३५४१. आधीं सोज्वळ करावा मारग । चालतां तें मग गोवी नाहीं ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ ऐसा चालोनियां 
आला शिष्टाचार । गोवीचा वेव्हार पापपुण्य ॥ ७ ॥ पळणें [पं. तें पळो सांडुनि] तों पळा सांडुनि कांबळें । 
उपाधीच्या मुळे लाग पावे ॥२॥ तुका ह्मणे येथें शूर तो निवडे । पडिले बापुडे कालचक्रीं ॥३॥ 








३५४२. उद्धत त्या जाती । [पं. द्रव्य.] द्रवें रंगल्या उद्धती ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ह्मणऊनि बहु फार । त्यांसी 
असावें अंतर ॥ ७ ॥ कैचे पाठी पोट । गोडविषासी सेवट ॥ २ ॥ तुका ह्मणे सापा । न कळे कुरवाळिळें बापा ॥ 
३॥ 


३५४३. आह्यां कथा आवश्‍यक । येर संपादूं लौकिक ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जेसी तैसी माय बरी । मानिल्या 
त्या [पं. मानूं.] माना येरी ॥ ७ ॥ व्याळीचा कळवळा | जीव बहुत कोंवळा ॥ २ ॥ कवतुकें वावरें | तुका ह्मणे या 
आधारें॥३॥ 





३५४४. पाळितों वचन । परि बहु भीतें मन ॥१॥॥ ध्रु. ॥ करिते पायांशीं सलगी | नये बैसों अंगसंगीं ॥ 
£ ॥ जोडोनियां कर । उभे असावें समोर ॥२॥ तुका ह्मणे संत | तुह्मी मी बहु पतित ॥३॥ 





३५४५. जेसा तैसा आतां । मज प्रमाण अनंता ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥पायां पडणें [पं. तें सोडी.] न संडीं । पोटीं तें 
च वर तोंडीं ॥७ ॥ एका भावे चाड । [पं. आदि.] आहे तैसें अंतीं गोड ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आह्यां । टळणें चि नाहीं 
नेमा ॥३॥ 





३५४६. चुकलों या ऐश्ा वर्मा । तरी कर्मा सांपडलों ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥पाठी लागे करी नास । गर्भवास 
भोगवी ॥ 9 ॥ माझें तुझें भिन्नभावें । गळां दावें मोहाचे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे पाठेळ केलों । नसत्या भ्यालों छंदासी 
॥३॥ 








३५४७. देह प्रारब्धा शिरीं । असोन करी उद्वेग ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ धांव घालीं नारायणा । माझ्या मना 
जागवीं ॥७॥ ऐसी चुकोनियां वर्मे । पीडा भ्रमे पावलों ॥२॥ तुका ह्मणे कैंचा भोग । नव्हे रोग अंगींचा ॥३॥ 





३५४८. अनंताच्या ऐकों [पं. ऐकोनि.] कीर्ती । ज्याच्या चित्तीं हरिनाम । उलंघूनि गेले सिंधु । हा भवबंधु 
तोडोनियां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. “आतां” नाही.] आतां हळुहळु ते चि वाडीं । चालो कांहीं अधिकारें ॥ ७ ॥ खुंटूनियां 
गेले नावा । नाहीं हेवा [पं. थाबा.] खोळंबला । न लगे मोल द्यावा रुका | भावें एका [दे. कारणें.] कारण ॥ २ ॥ [पं. 
“तुका ह्मणे०” आणि “भीमातिरीं० हीं दोन अर्धे मागें पुढें आहेत.”] तुका ह्मणे पाहतों वाट । उभा नीट पाउलीं । भीमातिरीं 
थडवा केला | उठा चला लवलाहें ॥३॥ 














३५४९. तरीं च म्यां देवा । साटी करूनियां जीवा ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ येथें बैसलो धरणें । दृढ कायावाचामनें 
॥% ॥ आवरिल्या वृत्ति । मन घेउनियां हातीं ॥२॥ तुका ह्मणे जरा । बाहेर येऊं नेदीं घरा ॥३॥ 





३५५०. हें [पं. होतों] तों एक संतांठायीं । लाभ पायीं उत्तम ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ह्मणवितां त्याचे दास । पुढें 
आस उरेना ॥ ७ ॥ कृपादान केलें संतीं कल्पांतीं ही सरेना ॥२ ॥ तुका ह्मणे संतसेवा | [पं. हे चि देवा उत्तम .] हा 
चि हेवा उत्तम ॥३॥ 





विषयानुक्रम 


३५५१. नारायणा ऐसा । सेवूं नेणतील रसा ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ जेणें भवव्याध तुटे । दुःख मागुतें न भेटे ॥ 
2 ॥न लगे कांहीं आटी | बाधा राहों न सके पोटीं ॥२॥ कैवल्य तें जोडे | [पं. कृप.] पाळट लवकरी घडे ॥३ 
॥ जन्ममरणदुःख [दे. «दुःखें । जाड अवघें०.] अटे । जाळें अवघें चि तुटे ॥४ ॥ तुका ह्मणे जाला । याचा गुण 
बहुतांला ॥५॥ 








३५५२. अनेक दोषांचे काट | जे जे गादले निघोंट । होती हरिनामें चोखट । क्षण एक न लगतां ॥१॥ 
॥ ध्रु. ॥ तुह्मी हरि ह्मणा हरि ह्यणा । [पं. दोषांची.] महादोषांचे छेदना ॥ ७ ॥ अतिप्रीतीचा बांधला । नष्ट चांडाळीं 
रतला । क्षण न लगतां नेला । वैकुंठासी हरि ह्मणतां ॥ २ ॥ [दे. अमित्य (अमित). पं. अमित्या.] अनंत दोषाचे मूळ । 
जालें [दे. वाल्मीकास सबळ.] वाल्मीका सबळ | जाला हरिनामें निर्मळ | गंगाजळ पैं जैसा ॥३ ॥ हरि ह्मणतां तरले 
। महादोषी [पं. “गणिके नेले” याबद्दल 'उद्धरिले'.] गणिके नेळें । कुंटणी [पं. “कुंटणी मिली उद्धरिलें" याबद्दल “गणिकेसी नेलें”..] 
भिली उद्धरिलें । वैकुंठासी हरि ह्मणतां ॥ ४ ॥ हरिविण जन्म [पं. नको जन्म.] नको वांयां । जैसी दर्पणींची छाया 
| ह्मणोनि तुका लागे पायां ।|शरण तया हरीसी ॥५॥ 











३५५३. भजन [पं. हे.] या नासिलें हेंडि [दे. हेडि.] । दंभा [पं. दंग.] ल॑डा आवडी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जेवीत [पं. 
जेविताना«.] ना आइता पाक । नासी ताक घुसळूनि ॥ ७ ॥ एकाएकीं [पं. इच्छा पाट०.] इच्छी पाठ । नेणे चाट कां 
जेवूं ॥२॥ तुका ह्मणे मुलाम्यार्चे । बंधन साचें सेवटीं ॥३॥ 








३५५४. जेसा निर्मळ गंगाओघ । तैसा भाग वोगरीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ प्रेम वाढे ग्रासोग्रासीं । ब्रह्मरसीं 
भोजन ॥ & ॥ तृप्तीवरि आवडी उरे | ऐसे बरे प्रकार ॥ २ ॥ तुका ह्मणे पाख मन । नारायण तें भोगी ॥३॥ 


३५५५. सुख सुखा विरजण [त. वीर. दे. “विरजण” असतां मागून “वीर” केलें आहे.] जालें । तें मथळें नवनीत ॥ 
१॥॥ ध्रु. ॥ हाले डोले हरुषे काया । निवती बाह्या नयन ॥ & ॥ प्रबळ तो नारायण | गुणें गुण वाढला ॥२॥ 
तुका ह्मणे भरली सीग | वरी मग वोसंडे ॥३॥ 





३५५६. कां रे न भजसी हरी । [पं. तरी.] तुज कोण अंगीकारी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ होइल यमपुरी । यमदंड 
[पं. यातना थोरी ।] यातना ॥ & ॥ कोण जाली लगबग | काय करिसि तेथें मग ॥२॥ कां रे भरला ताठा । 
करिती [पं. करी.] वोज नेतां वाटा ॥३ ॥ तोंडा पडिली खिळणी । जिव्हा पिटिती वोढूनि ॥४॥ कां रे पडिली 
जनलाज । कोण सोडवील तुज ॥५ ॥ लाज धरीं ह्मणे तुका । नको वांयां जाऊं फुका ॥६॥ 














३५५७. देवों कपाट । कीं कोणें काळें राखो वाट ॥१॥॥ ध्रु. ॥काय येईल तें शिरीं । आज्ञा धरूनियां 
करीं ॥%॥ करूं कळे तैसी मात | किंवा राखावा एकांत ॥२॥ तुका ह्मणे जागों । किंवा कोणा नेदुं वागो ॥ ३ 
॥ 


३५५८. क्षरला सागर गंगा ओघीं मिळे । आपण चि खेळे आपणाशीं ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥मधील ते वाव 
अवघी उपाधि । तुह्मां आह्यांमधीं ते चि परी ॥ ७ ॥ घट मठ जाले आकाशाचे पोटीं । वचनें चि तुटी तेथें चि तें 
॥२॥ तुका ह्मणे बीजे बीज दाखविलें । फल [पं. पत्र.] पुष्प आळे गेलें वांयां ॥३॥ 








विषयानुक्रम 


३५५९. एक आतां तुह्मी करा । मज दातारा सत्तेर्ने ॥१॥॥ ध्रु. ॥ विश्वास तो पायांवरी । ठेवु नि हरी 
राहिलों ॥ ७ ॥ जाणत चि दुर्जे नाहीं । आणिक कांहीं प्रकार ॥ २ ॥ तुका ह्मणे हरण आलों । काय बोलों 
विनवितों ॥३ ॥ 


३५६०. काय विनवावें [पं. निवडावे.] कोण [दे. कोणें.] तो निवाड । केलें माझ्या कोड वचनाचे ॥१॥॥ ध्रु. 
॥ आहो कृपानिधी गुणांच्या निधाना । माझ्या अनुमाना नये चि हें ॥७& ॥ बहुत करुणा [त. करोनि.] केलेंसे [दे. 
भासेन.] भाषण | एक ही वचन नाहीं आलें ॥२॥ माझी कांहीं सेवा होईल पावली । निश्चिती मानिली होती ऐसी 
॥३॥ तुका ह्मणे माझी उरली ते आटी | अभय कर कटीन देखेंचि ॥४॥ 








३५६१. लोजोनियां काळे राहिलें लिखित । नेदितां ही चित्त समाधान ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कैसें सुख वाटे 
वचनाचे तुटी । प्रीतिविण भेटी रुचि नेदी ॥ % ॥ एकाचिये भेटी एकाचा कोंपर । मावेचा पदर कळों येतो ॥ २ 
॥ होत्या आपल्या त्या वेचूनियां शक्‍ती । पुढें जालों युकतिकळाहीन ॥३ ॥ तुका ह्मणे तुह्ली समर्थ जी देवा । 
दुर्बळाची सेवा कोठें पावे ॥४॥ 











३५६२. आशाबद्ध बहु असें निलाजिरंं । होय ह्मणे धीरें [त. फळा.] फळ टोके ॥१ ॥ कारणापें चित्त न 
पाहें अपमान । चित्त समाधान लाभासाटीं ॥ २ ॥ तुका ह्मणे हातें लोटिलें न कळे । झांकितसें [पं. झांकितसां.] 
डोळे पांडुरंगा ॥३॥ 





३५६३. सातां पांचां तरीं वचनां सेवटीं । निरोप कां भेटी एक तरी ॥ १ ॥ कां नेणें निष्ठुर केलें 
नारायणा । न देखें हें मना येतां कांहीं ॥ २ ॥ तुका ह्मणे ऐसा न देखें निवाड । कडू किंवा गोड फळ पोटीं ॥३ 
॥ 








३५६४. वांयां ऐसा जन्म गेला । हें विठ्ठला दुःख वाटे ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ नाहीं सरता जालों पायीं । तुह्मी 
जई न पुसा [पं. पुसता] ॥ ७ ॥ कां मी जीतों संवसारीं । अद्यापवरी भूमिमार ॥ २ ॥ तुका ह्मणे पंढरिनाथा । 
सबळ व्यथा भवरोग ॥३॥ 





३५६५. कासया हो माझा राखिला लौकिक । निवाड कां एक केला नाहीं ॥१ ॥ मग तळमळ न 
करितें मन । जालें तें कारण कळीं येतें ॥२॥ तुका ह्मणे केला पाहिजे निवाड । वैद्यासी [दे. त. वइदासी भीड मरणें 
रोग्या .] ते भीड मरणरोग्या ॥३॥ 











३५६६. ऐसें कोण पाप बळी । जें जवळी येऊं नेदी ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तुह्मां तंव होइल ठावें । नेदावें कां 
कळीं हें ॥ ७ ॥ कोण जाला अंतराय । कां ते पाय अंतरले ॥ २ ॥ तुका ह्मणे निमित्याचा । आला सुच अनुभव 
॥३॥ 

३५६७. [पं. ब्रह्मज्ञान.] ब्रह्मज्ञानाची भरोवरी । [पं. “पुढिला” नाहीं.] पुढिला सांगे आपणन करी ॥१॥॥ ध्रु 


॥ थू थू त्याच्या तोंडावरी । व्यर्थ [पं. सिणविली.] सिणवी वैखरी ॥ ७ ॥ कथा करी वरिवरी । प्रेम नसे चि अंतरीं ॥ 
२॥ तुका ह्मणे कवित्व करी । [पं.मान लोभ हे अंतरी ,] मान वस्तु हे आदरी ॥३॥ 


विषयानुक्रम 





३५६८. कधीं कृपा करिसी नेणें । मज दीनाचें धांवणें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ भेटी लागीं पंढरीनाथा । जीवीं 
लागली तळमळ व्यथा ॥ ७ ॥ सिणलें माझें मन । वाट पाहतां लोचन ॥ २ ॥ तुका ह्मणे लागली भूक । तुझें 
पहावया श्रीमुख ॥३॥ 








३५६९. उच्चारू यासाटीं । आह्मी नाम तुझे कंठीं ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ येसी धांवत धांवत । माउलिये कृपावंते 
॥%॥ पाय चित्तीं धरूं | क्रीडा भलते ठायीं करूं ॥२ ॥ तुका ह्मणे माझे गंगे | प्रेमभरित पांडुरंगे ॥३॥ 








३५७०. दगडाच्या देवा [पं. बगाडी.] बगाड नवस । बाईल कथेस जाऊं नेदी ॥१ ॥ ॥ध्रु. ॥ वेची 
धनरासी बांधलें स्मशान । दारीं वृंदावन द्वाड मानी ॥ ७ ॥ चोरें नागविला न करी त्याची खंती । परी द्विजा 
हातीं नेदी रुका ॥२॥ करी पाहुणेर [दे. त. विव्हाया जा०.] व्याह्याजावयासी | [दे. “पाठमोरा आल्या अतीतासी ।” असे शब्द 
मागें पुढें करून मागून फिरविले आहे.] आल्या अतीतासी पाटमोरा ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे जळो धिग त्याचे जिणें । भार वाही 
सीण [पं. धरातळीं .] वर्म नेणे ॥४॥ 





३५७१. करूनि विनवणी । माथा ठेवितो चरणीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ होतें तेंचि असों द्यावें ।॥ रूप सौम्य चि 
बरवें ॥& ॥ भया भेणें तुमचा ठाव । तुमच्या कोपें कोठें जावें ॥२॥ तुका पायां लागे । दान समुदाय मागे ॥३ 
॥ 





३५७२. प्रेम नये सांगतां बोलतां दावितां । अनुभव चित्ता चित्त जाणे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कासवीचें बाळ 
वाढे कृपादृष्टी । दुधा नाहीं भेटी अंगसंगें ॥ % ॥ पोटामध्ये कोणें [दे. कोण.] सांगितलें [पं. त. सर्पा.] सर्पा । 
उपजत लपा ह्मणऊनि ॥ २ ॥ बोलों नेणें परी जाणे गोड क्षार । अंतरीं विचार त्यासी ठावा ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे 
बरें विचारावें मनीं आणिक भल्यांनीं पुसों नये ॥४॥ 





३५७३. आतां मी पतित ऐसा साच भावें । कळों अनुभवें आलें देवा ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ काय करावें तें 
रोकडें चि करीं । राहिली हे उरी नाहीं दोघां ॥ ७ ॥ येर [दे. त. येर येरा समदृष्टी द्यावें या उत्तरा ।] येरा दृष्टी द्यावया 
उत्तरा | यासी काय करा गोही आतां ॥२ ॥ तुका ह्मणे मेलों सांगतसांगतां । तेंचि आलें आतां कळों तुह्मां ॥ ३ 
॥ 





३५७४. काय तुज मागें नाहीं [त. जाणविले.] जाणवळें । माझें नाहीं केळें हित कांहीं ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ डोळे 
झांकुनियां होसी अबोलणा । तेव्हां नारायणा आतां कैसा ॥७ ॥ न कळे उचित न संगतां [त. पं. सांगतां.] स्पष्ट । 
ऐसा क्रियानष्ट काय जाणे ॥२ ॥ तुका ह्मणे माझा घात तुह्यां ठावा । तरि कां आधीं देवा वारूं नये ॥३॥ 











३५७५. नये ऐसें बोलों कठिण उत्तरें । सलगी लेंकुरें केली पुढें ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ अपराध कीजे घडला 
तो क्षमा । सिकवा उत्तमा आमुचिया ॥ ७ ॥ धरूं धावे आगी पोळेल [दे. त. पोळलें.] तें नेणे । ओढिलिया होणें 
माते बाळा ॥२ ॥ तुका ह्मणे [दे. फार] भार ज्याचा जार त्यासी । प्रवीण येविश्रीं असा तुम्ही ॥३॥ 





३५७६. लडिवाळ ह्मणोनी निष्ठुर न बोला । परी सांभाळिला लागे घात ॥१॥॥ ध्रु. ॥ बहु वागवीत 
आणिलें दुरूनि । [पं. दिसांची पोसणी बहु आहो ।] दासांची पोसनी बहु आहे ॥ ७ ॥ नाहीं लागों दिला आघाताचा 
वारा । निष्ठुर उत्तरा कोमेजतों [पं. कोमजतों.] ॥ २ ॥ तुका ह्मणे तुह्मी कृपावंत हरि । ज्ञांतवा उत्तरीं अमृताच्या ॥ 
३॥ 





विषयानुक्रम 





३५७७. आत्मस्थिति मज नको हा विचार । देई निरंतर चरणसेवा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जन्मोजन्मी तुझा 
दास पुरुषोत्तमा । हे चि गोडी [पं. आह्यां. दे. “माझ्या” असतां मागून “प्रेमा” केलें आहे.] माझ्या देई जीवा [पं. देवा.] ॥ ४१ ॥ 
काय सायुज्यता मुक्ति [पं. मुक्तीची हे चाड .] हे चि गोड । देव भक्‍त कोड तेथें नाहीं ॥२॥ काय तें निर्गुण पाहों 
कैशा परी । वर्णू तुझी हरी कीर्ती कैसी ॥३ ॥ गोड चरणसेवा देवभक्तपणें [दे. त. देवभक्‍्तपण.] । मज देवा झणें 
दुराविसी ॥४ ॥ जाणिवेपासूनि सोडवीं [पं. «सत्वर । देई निरंतर चरण सेवा ।.] माझ्या जीवा । देई चरणसेवा निरंतर ॥ 
५ ॥ तुका ह्मणे गोडा गोड न लगे प्रीति [दे. «प्रीतिकर । प्रीति ते ही सार सेवा हे रे ।. त. «प्रीति । सेवेविण चित्तीं सार नेणें ।.] । 
सेवेविण चित्तीं सार नाहीं ॥६॥ 





३५७८. चालें दंडवत घालीं नारायणा । आपुल्या कल्याणा लागूनियां ॥१ ॥ बैसविला पदीं पुत्र राज्य 
करी । पिता वाहे शिरीं आज्ञा त्याची ॥२ ॥ तुका ह्मणे आहे ठायींचा चि मान । आतां अनुमान कायसा तो ॥ ३ 
॥ 





३५७९. समर्थाचे बाळ पांघरे वाकळ । हसती सकळ लोक कोणा ॥ १ ॥ समर्थासी लाज आपुल्या 
नांवाची । हरण आल्याची लागे चिंता ॥२॥ जरी तुज कांहीं होईल उचित | तरी हा पतित तारीं तुका ॥३॥ 








३५८०. न करीं रे मना कांहीं च कल्पना | चिंतीं या चरणां विठोबाच्या ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ येथें सुखाचिया 
[दे. त. “अमुप चि” नाहीं.] अमुप चि रासी । [दे. त. पुढें ठाव नाहीं कल्पनेसी ।.] पुढें कल्पनेसी ठाव नाहीं ॥ ७ ॥ सुखाचे 
ओतिलें साजिरं श्रीमुख । शोक मोह दुःख पाहातां [पं. नासे.] नाहीं ॥ २ ॥ तुका ह्मणे येथें होईल विसांवा । 
तुटतील हांवा [पं. धांवा.] पुढिळलिया ॥३॥ 





३५८१. [पं. “काय करूं०” व “हिरोनियां” हीं कडवी मागें पुढे आहेत.] काय करूं मज नागविलें आळसे । बहुत या 
सोसें पीडा केली ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ हिरोनियां नेला मुखींचा उच्चार । पहिलें अंतर जवळी च ॥ & ॥ द्वैताचिया 
कैसा सांपडलों हातीं । बुत करती ओढाओढी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आतां आपुलिया [पं. सवा.] सर्वे । न्यावे मज 
देवें [पं.देवा.] सोडवूनि ॥३ ॥ 











३५८२. नाहीं देवाचा विश्वास । करी संतांचा उपहास ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ त्याचे तोंडी पडे माती । हीन 
शूकराची जाती ॥ & ॥ घोकुनी अक्षर । वाद छळणा करीत फिरे ॥ २ ॥ ह्मणे देवासी पाषाण । तुका ह्मणे 
भावहीन ॥३॥ 





३५८३. हें चि सर्वसुख जपावा विठ्ठल । न दवडावा पळ क्षण वांयां ॥१॥॥ध्रु. ॥हेंचि एक 
सर्वसाधनांचें मूळ । आतुडे गोपाळ येणें पंथें ॥७ ॥ न लगती कांहीं तपांचिया रासी । करणें वाराणसी [पं. सर्व.] 
नाना तीर्थे ॥२॥ कल्पना हे तिळ देहीं अभिमान । नये नारायण जवळी त्यांच्या [पं. त्या.] ॥३ ॥ तुका ह्मणे नामें 
देव नेदी भेटी । ह्मणे त्याचे होंटीं कुष्ट होय ॥४॥ 











३५८४. माझे विषयीं तुज [दे. त. पडतां.] पडतो विसर । नको धरूं दूर पांडुरंगा ॥१ ॥ तुझा ह्मणवितों हे 
चि लाज [पं. तुज.] तुला | आतां झणी [पं. मज.] मला विसरेसी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे तुझी माझी नाहीं उरी । आतां 
केली खरी देवराया ॥३॥ 


विषयानुक्रम 


३५८५. अभक्ताचे गांवीं साधु ह्मणजे काय । [दे. व्याघ्रें वाडा.] व्याप्रवाडां गाय सांपडली ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
कसाबाचे आळी मांडिले प्रमाण । बस्वणाची आण तया काई ॥ 9. ॥ [पं. “मोतियाची गोणी माळे ओळी नेली । पुसती केवढ्या 
केली पांसरी हे ॥ हें कडवें जास्त आहे.] केळी आणि बोरी वसती सेजारी । संवाद कोणे परी घडे येथें [पं. तेथे.] ॥२ ॥ 
तुका ह्मणे खीर केली काऱ्हेळ्याची । शुद्ध गोडी केची वसे तेथें ॥३॥ 





३५८६. भागल्यांचा तूं विसांवा । [पं. करीन.] करीं नांवा निबळोण ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ परमानंदा पुरुषोत्तमा | 
हरीं या श्रमापासूनि ॥ ७ ॥ अनाथांचा अंगीकार । करितां भार न [त. न मनी.] मनिसी ॥२ ॥ तुका ह्मणे इच्छा 
पुरे । ऐसे [दे. ऐसें धुरेगे विठ्ठल ।. पं. ऐसी धुर विठ्ठल ।.] धुरे गे विठ्ठले ॥३॥ 








३५८७. घाळूनियां कास । बळें आलों मागायास ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ प्रेमे देई पाठवूनि । पांडुरंगा सेवाक्रणी 
॥% ॥ होई रे शाहाणा | कळीं नेदावें या जना ॥२॥ तुका ह्मणे पायीं । जडलों मग उरलें काई ॥३॥ 





३५८८. भेटीलागीं पंढरिनाथा । जीवीं लागली तळमळ व्यथा ॥१॥॥ ध्रु. ॥कै कृपा करिसी नेणें । 
मज दीनार्चे धांवणें ॥ ७ ॥ सीणळें माझें मन । वाट पाहातां लोचन ॥ २ ॥ तुका ह्मणे भूक | तुझें पाहावया [त. 
श्रीमुख.] मुख ॥३ ॥ 





३५८९. सांडियेळी काया । वरी ओंवाळूनी पायां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ शरण शरण नारायणा | मज अंगीकारा 
दीना ॥७ ॥ आलों लोटांगणीं । रुळें तुमचे चरणीं ॥२ ॥ तुका ह्मणे [पं. शिर । ठेवियेळें पायांवर ॥] कई । डोई ठेवीन 
हे पायीं ॥३॥ 





३५९०. तुझे दारींचा कुतरा । नको मोकळूं दातारा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ धरणें घेतळें घरांत [पं. दारांत ।.] । 
नको [पं. उठवृं धरून.] धरून उ्ठ्वूं हात ॥ % ॥ घेतली [पं. मुरकुंड । जालों शिरमणी लंड ॥. त. “थोर जालों” या पुढें “शिरोमणी” 
असा बाहेर शोध घालून “मी लंडी” हें कायम ठेविलें आहे.] मुरकुंडी । थोर जालों मी लंडी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे जगजीवना । 
ब्रिदें [पं. ब्रीद.] पाहें नारायणा ॥३॥ 


३५९१. पडिलों बाहेरि आपल्या कर्तव्यें । संसाराचा जीर्वे वीट आळा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ एकामध्ये एक 
नाहीं मिळो येत । ताक नवनीत निवडलिया [दे. निडळिया.] ॥ ४ ॥ दोनी जालीं नांवें [पं. एका चि.] एकाच्या मथनें 
। भुस सार गुणें वेगळालीं ॥ २ ॥ तुका ह्मणे कोठें वसे मुक्ताफळ । सिंपल्यारचे स्थळ खंडलिया ॥३॥ 











३५९२. पाहातां हें बरवें जाळें । कळो आलें यावरी ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मागिलांचा [पं. मागिल्यांचा.] जाला 
झाडा । त्या निवाडास्तव [पं. निवाडास्तव हे ।. त. निवाडा यास्तव.] ॥ 9 ॥ विसांवळें अंग दिसे | [पं. सरिसेसरिसे अनुभव ।. 
दे. सरिसे अनुभव ।.] सरिसे बुद्धि अनुभव ॥२॥ तुका ह्मणे बरं जालें । देवें नेळें [पं. दिले.] गवमूनि ॥३॥ 








३५९३. [दे. त. चक्रपेरी.] चक्रफेरीं गळीं गळा । होता गोवियेला माळा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ फुटोनियां गेला कुंभ 
। जालों निष्काम स्वयंभ ॥ ७ ॥ धरित चि नाहीं थारा । वेठी [पं. ठेवी.] भ्रमण खोंकरा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे कौतुक 
[पं. 'कौतुक' नाहीं.] कोडें आगी काय जाणेमढें ॥३॥ 


विषयानुक्रम 


३५९४. श्रमपरिहारा | [त. जालें मूळ हे दातारा ।. पं. मूळ जाहालें दातारा ।.] मूळ हें जाळें दातारा ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
देह निवेदूनि पायीं । जालों रिकामा [पं. निष्काम.] उतराई ॥ ७ ॥ आपली ते [पं. तों.] सत्ता । येथें असों नेदीं आतां 
॥२॥ राहिला निराळा | तुका [पं. खटपटे.] कटकटे वेगळा ॥३ ॥ 


३५९५. पाठवाल तेथें गर्जेन पवाडे । [त. पं. काहीं.] कार्यी देहाकडे नावळोकीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ह्मणउनि 
मागें कंठींचा सौरस । पावतील नास विघ्ने पुढें ॥७ ॥ कृपेच्या कटाक्षें [दे. निभे. पं. नभिये.] न में कळिकाळा । 
येतां येत बळाशक्‍तीपुढें ॥२॥ तुका ह्मणे गुढी आणीन पायांपें । [पं. होईल तें सोपें नामें तुझ्या] जगा होइल सोपें नाम 
तुझें ॥३॥ 








३५९६. उपजल्या काळें शुभ कां हकुन । आतां आवरोन राहिलेती ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नाहीं मागितली 
वचनाची जोडी । निष्काम रोकडी [वे. कोरडी.] वरिवरि ॥ & ॥ सत्याविण काय उगी च लांबणी | कारियाची 
वाणी येर भूस ॥ २ ॥ तुका ह्मणे ऐसी कोणा चाळवणी । न विचारा मनीं पांडुरंगा ॥३॥ 











३५९७. नव्हें मी आहाच आडठोचें बाधले । जें हें टोंकविळें [पं. नारायणे.] नारायणा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अंतर तों 
तुम्हां बरें कळों येतें । वेव्हार उचितें चाळवीजे ॥ ७ ॥ मनें कल्पीलें आवरितां पाप । संकल्पीं [पं. संकल्प विकल्प 
याही नांवें] विकल्प याचि नांवें ॥२॥ तुका ह्मणे आह्यां [त. अनेक जळजळ .] न सोसे जळजळ । सिजल्यावरी [त. 
नसोसे केवळ कढ खोटा .] जाळ [पं. कड.] कढ खोटा ॥३॥ 














३५९८. ताकें कृपण तो जेवूं काय घाली । आहाच ते [त. बोलीवरूनि. पं. चालीवरी न कळे.] चालीवरुनि कळे 
॥१॥॥ ध्रु. ॥काय तुह्यां वेचे घातलें सांकडें । [त. दे. माहे.] माझें आलें कोडें आजिवरि ॥ ७ ॥ सेवेंविण आह्मी 
न लिपों हे [दे. “हे” नाहीं. पं. त्या कार्या .] काया । जाला देवराया निर्धार हा ॥२॥ तुका ह्मणे तुझीं राखावया ब्रीर्दें । 
येणें अनुवादें [पं. गर्जतसो.] कारियासी ॥३ ॥ 











३५९९. वृत्तीवरि आह्यां येणें काशासाटीं । एवढी हे आटी सोसावया ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जाणतसां परी 
नेणते [दे. नेणें तजी-.] जी देवा । भ्रम चि वरवा राखावा तो ॥ & ॥ मोडूनि क्षरलों अभेदाची मूस । तुह्या कां 
अळस वोडवला ॥ २ ॥ तुका ह्मणे होई लवकरि उदार । लांबणीरचे फार काम नाहीं ॥३॥ 





३६००. सुलभ कोर्तनें [पं. कीर्तन.] दिलें ठसावूनि । करितां धरणी उरी कोण ॥१॥॥ ध्रु. ॥आतांन 
टळावे केलिया नेमासी । उदाराचा होसी हीन काय ॥& ॥ एका नेमें कोठें दुसरा पालट | [दे. पादिर.] पादर तो 
धीट ह्मणती त्यासी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे किती वोलसील [वे.बोलसी.] उणें |एका च वचनें खंड करीं ॥३॥ 





३६०१. जेथें माझी दृष्टि राहिली वैसोन । तेथें चि हें मन गुंडाळतें [दे. गुंडाळाते.] ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ टाळावी 
ते पीडा आपुल्यापासून । दिठावलें [दे. दिठावेढे.] अन्न ओकवितें ॥ ७ ॥ तुह्यांसी कां कोडें कोणे ही विशीचें । 
नवलाव याचें वाटतसे ॥२॥ तुका ह्मणे वेगीं उभारा जी कर । [पं. कीर्ती.] कीर्त मुखें थोर गर्जबईन ॥३॥ 








३६०२. इच्छेपाश्री आलों फिरोनि मागुता | स्वामीसेवकता [पं. आवडीची.] आवडीचे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ द्यावें 
लवकरी मागितले दान । मुळींचें जतन करूनि असे ॥७ ॥ उपाय हे करीं एका चि वचना । दावूनियां खुणा 
ठाया येतों ॥२॥ तुका ह्मणे गांठी किती तुजपाज्ीं । जगाच्या सोडिसी चिंतनाने ॥३॥ 











विषयानुक्रम 


३६०३. कोठें आतां आह्मी [पं. आह्मी आतां.] वेचावी हे वाणी । कोण मना आणी जाणोनियां ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
न करावी सांडी आतां टाळाटाळी । देइन [पं. देईन हे कळी. त. दइनये.] ये कळी होइल माजी ॥ ७ ॥ घरोघरीं [पं. 
घरापार.] जाल्या ज्ञानाचिया गोष्टी । सत्यासवें गांठी न [दे. पडवी.] पडावी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आह्यां भाकितां 
करुणा । भलता चि शाहाणा शोध काढी ॥३॥ 





३६०४. डगमगी मन [दे. त. मान.] निराठोच्या गुणें । हें तों नारायणें सांतवीजे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ धीरे तूं 
गंभीर जीवन [दे. जीवनें.] जगाचे । जळो विभागाचे [पं. आहाच ते.] आत्रीतत्या ॥ & ॥ भेईल जीव हें देखोनि 
कठिण । केला जातो सीण तो तो वांयां ॥२॥ तुका ह्मणे आवश्यक हें वचन । पाळावें चि [दे. वान.] दान समयो 
आहे ॥३॥ 











३६०५. आह्मी पाहा कैसीं एकतत्त्व जालों । राखणे लागलों वासनेसी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तुह्मांविण कांहीं 
नावडावें जीवा । केला तो चि देवा केला [पं. दृढ.] पण ॥ ७ ॥ वर्म नेणों [पं. नेणे.] परि वृत्ती भंगो नेदुं । वंदिले चि 
वंदूं आवडीर्ने ॥२॥ तुका ह्मणे कळे नामाचें जीवन । वारता ही भिन्न नेणों आतां ॥३॥ 














३६०६. आपण तों असा । समर्थ जी हृषीकेशा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. करा करा बुझावणी | काय विलंब वचनीं 
॥ ॥ हेंगे [त. हें घे] ऐसें ह्यमणा । उठूनि लागेन चरणा ॥ २ ॥ घेऊनियां सुखें । नाचेल [पं. नाचे.] तुका कवतुकें ॥ 
३॥ 





३६०७. द्याल ऐसें दिसे । तुमचें साचपण इच्छे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ ह्मणऊनि न भंगे निर्धार | केले [दे. केले 
लोचनें.] लोचने सादर ॥ 9 ॥ मुखाची च वास । पुरला पाहे अवकाश ॥ २ ॥ तुका ह्मणे कळे । काय लाभ कोणे 
[दे. कोण वेळ.] वेळे ॥३॥ 





३६०८. तुह्यी तों सदैव । [दे. आधरपणें.] अधीरपणें माझी हांव ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ जळो आडोचें तें जिणें । 
टोंकतसों [दे. टोंकतसावे.] दीनपणें ॥ ७ ॥ येथूनि सोडवा । आतां [पं. अनुभवे.] अनुभवेंसी देवा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
जालें ।॥ एकमग हें निमाळें ॥३॥ 


३६०९. कैसें भलें देवा अनुभवा कां नये । उसीर तो काय [पं. आह्यांपाशीं.] तुह्यांपाशीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आहे 
तें [दे. मागो तों दिसातें.. त. मागतों दिसातें.] मागतो दिसतें जवळी । केल्यामध्यें कळि कोण [दे. कोणें] साध्य ॥७॥ 
नाहीं सांडीत मी सेवेची मर्यादा । लाविला तो धंदा नित्य करीं ॥ २ ॥ तुका ह्मणे हात आवरिला गुंती । माझे 
तंव चित्तीं नाहीं दुजे ॥३॥ 














३६१०. हुंदकी पिसवी [पं. हळवितो.] हलवी दाढी । [पं. मणी मनीं ओढी निंदेचे ते .] मणी वोढी निदेचे ॥१ ॥॥ 
ध्रु. ॥ त्याचें फळ पाकीं [पं. यमाचे ते दंड ,] यमाचे दंड | घर केलें कुंड कुंभपाक ॥ & ॥ क्रोध पोटीं मांग आणिला 
अंतरा । भुंकोनि कुतरा जप करी ॥२ ॥ तुका ह्मणे स्नान केलें मळमूत्रे । जेवविलीं [पं. जेविलीं.] पितरें अमंगळें 
॥३॥ 





३६११. अंगा [पं. अंगीं.] भरला ताठा । नये वळणी जैसा खुंटा ॥१॥॥ ध्रु. ॥कैसें न कळे त्या डेंगा । 
हित आदळळलें अंगा ॥ & ॥ जीव जाते वेळे । [पं. भरल्या कडे.] भरे लकडा ताठी डोळे ॥२॥ मुसळाचें धनु । तुका 
ह्मणे नव्हे अनु [त. आणु.] ॥३॥ 


विषयानुक्रम 





३६१२. करूनि कडविड | जमा घडिलळी लगड ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. “आतां” नाही.] आतां होतें तें चि जालें 
। नाम ठायींचें चांगलें [पं. पडिळे.] ॥ ७ ॥ उतरले डाई । उत्तम ते सुलाख ताई ॥२ ॥ हिंडवितां देश [पं. देशोदेश.] 
। तुका ह्मणे नाहीं नाश ॥३॥ 





३६१३. पढीयंतें मागा पांडुरंगापाज्ीं । मज दुर्बळासी काय पीडा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. याजसाटी.] या च 
साटीं दुराविला संवसार । वाढे हे अपार माया तृष्णा ॥ ७ ॥ कांहीं करितां कोठें नव्हे समाधान । विचारितां 
पुण्य तें चि पाप ॥२॥ तुका ह्मणे आतां निश्चळ चि भळें । तुज आठविळें पांडुरंगा ॥३॥ 





३६१४. नव्हे मी शाहाणा | तरी ह्यमणा नारायणा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तुह्मां बोळवाया [पं. बोलावया.] कांहीं । ये 
च भरलोंसे वाहीं ॥ ७ ॥ आणावेति रूपा । कोपळेती तरी कोपा ॥२॥ कळोनि आवडी । तुका ह्मणे जाते घडी 
॥३॥ 











३६१५. आह्मी भाविकें हे काय जाणों खोडी । आइकोनि प्रौढी विनविलें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ नाहीं ऐसें [पं. 
येथें ऐसें.] येथें जाळेती असतां । वाढविली चिंता अधिक सोसें ॥७ ॥ न कळे चि आधीं करितां विचार । न 
धरितां धीर [त. अधीरता.] आहाचता ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आतां वचनें [दे. नवचनें । वाढले तिक्षीण.] वचन | वाढले तीक्षण 
बुद्धि जाली ॥३॥ 














३६१६. कोठें देवा बोलों । तुह्यां भीड घालूं गेलों ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [दे. करावाया.] करावया सत्त्वहाणी । 
भांडवलाची टांचणी ॥ ७ ॥ दुर्बळा मागतां । त्याच्या [पं. प्रवर्तल्या.] प्रवर्तलळा घाता ॥ २ ॥ तुका ह्मणे नाहीं । मज 
कळलें ऐसें कांहीं ॥३॥ 


३६१७. काय [पं. “त्या” नाहीं.] त्या दिवस उचिताचा आला । मागील जो केला श्रम होता ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
ठेवियेला [पं. ठेवियेली खूण करूनि०.] पूर्ण करूनि संकेत । तयापाशीं चित्त लागलें से ॥ ७ ॥ जाणसी गे माते 
ळेंकरांचें [पं. लेंकराचा] लाड । नये पडो आड निष्ठुरता ॥२ ॥ तुका ह्मणे आह्यीं करावें वचन । तुह्यांसी जतन [त. 
करावें तें. पं. करूं देवा.] करणें तें ॥३॥ 








३६१८. पडिला प्रसंग कां मी ऐसा नेणें । संकल्प ते मने जिरवळे ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ चेष्टाविळें तरी सांगावें 
[दे. कारणें.] कारण । भक्‍ती ते [पं. तैं जीवन करावया ॥. दे. ते उजेवन.] उजवण करावया ॥ ७ ॥ लावूनियां दृष्टि घेतली 
[पं. घातली समोरी । बैसलो०.] सामोरी । बैसले जिव्हारीं डसोन तें ॥२॥ तुका ह्मणे जीवा लाविला तो चाळा । 
करावें गोपाळा शीघ्र दान ॥३॥ 








३६१९. मागील विसर होईल सकळ । केली तळमळ दुःखाची ते ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ दोहींचें अहिक्‍्य [पं. 
धाडी गडसंधीं । स्थिरावली-.] घाळलीं गडसंदीं । स्थिरावेल बुद्धि पायांपाशीं ॥ ७ ॥ अहाच [पं. त्या.] या केलों 
देहपरिचारें । तुमचें तें खरें वाटो नये ॥२॥ तुका ह्मणे व्हावें लवकरी उदार । मी [पं. मी असें सादर प्रतिग्रही.] आहें 
सादर प्रतिग्रहासी ॥३॥ 











३६२०. [पं. वाढवावे.] वाढवावा पुढें आणीक प्रकार | एक चि तें फार रुचि नेदी ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ निच [त. 
पं. नीच.] नवे ळेणें देह हा पवाडा । पालट रोकडा वरावरी ॥ ७ ॥ दिसे शोभिवंत सेवेने सेवक । स्वामीची ते 
लोकत्रयीं कीर्ति ॥२॥ तुका ह्मणे आजी पाववा संतोष । करुनि कीर्तिघोष नाचईन ॥३॥ 











विषयानुक्रम 


३६२१. क्षोभ आणि कृपा मातेची समान । विभाग जतन करुनि ठेवी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ क्षणभंगुर ते [पं. 
उपजवी.] उपजली चिंता । खरी अखंडता आवडीची ॥ ७ ॥ सिकवृं जाणे ते गोमाटियासाटीं । लोभें नाहीं तुटी 
निश्चयेंसी ॥ २ ॥ [दे. अघवे.] अवघें चि मिथ्या समया आरतें । देता तो [त. तें.] उचितें काळ [पं. जाणो.] जाणे ॥३॥ 
न करी वेव्हार नेदी [पं. गांजूं नेदी.] गांजूं कोणा । भेडसावी [वे. भेटसावी.] [पं. तान्हा बाऊ.] तान्हे हाऊ आळा ॥४ ॥ 
तुका ह्मणे करी जिवाची [पं. जीवाचें.] जतन । दचकूनि मन जवळी आणी ॥५॥ 





३६२२. संसाराचे धांवे वेठी । आवडी पोटीं केवढी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ हागों जातां दगड सांची [वे. “सांचि” 
याचें “सुचि” केलें आहे.] | अंतरीं ही संकल्प ॥ % ॥ लाज तेवढी नारायणीं । वांकडी वाणी पोरांपें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
बेशरमा | [पं. वरी श्रमा.] श्रमावरी पडिभरू ॥३॥ 


३६२३. मी त्यांसी अनन्य तीं कोणा [पं. कोणासी.] असती । ऐसें तंव चित्तीं विचारावें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आहे 
तो विचार आपणयापाशीं । कळा बिंबाऐसी प्रतिबिंबीं [पं. प्रतिबिंबे. ] ॥४१ ॥ शुभ शकून तो शुभ लाभे फळे । पुढील 
तें कळे अनुभवें ॥२॥ तुका ह्मणे माझा असेल आठव । तैसा माझा भाव तुझ्या पायीं ॥३॥ 


३६२४. बहु कृपावंतें माझीं मायबापें । मी माझ्या संकल्पें अंतरलों [पं. अवतरलो.] ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ 
संचितानें नाहीं चुकों दिली वाट । लाविलें [दे. अदट. त. आदट.] अदृष्ट मजसर्वे ॥७ ॥ आतां मी रुसतों न कळतां 
वर्म । परी ठावे धर्म सर्व देवा ॥२॥ तुका ह्मणे उभा राहिला न बैसे | [पं. आमचिया ऐसे उद्देग त्या] आमची माय असे 
उद्देगत्या॥३॥ 





३६२५. कैसीं दिसों बरीं । आम्ही आळवितां हरि ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नाहीं सोंग अळंकार । दास जाला 
संवसार ॥ & ॥ दुःख आह्यां नाहीं चिंता । हरिचे दास ह्मणवितां ॥ २ ॥ तुका ह्मणे देवा । ऐसीं [दे. जळो करितां. 
त. जाली करीतां.] जालों करितां सेवा ॥३॥ 





३६२६. आतां सांडूं तरी हातीं ना पदरीं । सखीं सहोदरीं मोकळिलों [पं. मोकळिला.] ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ 
जनाचारामध्यें उडाला पातेरा | [पं. जालों मी निला०.] जालों निळाजिरा ह्मणऊनि ॥ ७ ॥ कोणाचिया दारा [त. न 
जावेसें. पं. जानवेसें.] जावेनासें जालें । म्यां च विटंबिळें आपणासी ॥ २ ॥ [दे. कां न.] कोण जाला माझे बुद्धीसी 
संचार । नाहीं कोठें थार ऐसें जालें ॥३॥ तुका ह्मणे तुज भक्‍त जाले फार । ह्मणोनियां थार नाहीं येथें ॥४॥ 








३६२७. जेथें जातों तेथें पडतो मतोळा । न देखिजे डोळां लाभ कांहीं ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥कपाळीची रेखा 
असती उत्तम । तरि कां हा श्रम पावतों मी ॥& ॥ नव्हे चि तुह्यांस माझा अंगीकार | थीता संवसार अंतरला ॥ 
२ ॥ भोग तंव जाला खरा भोगावया [पं. भोगावा तो.] तो । भांडवल नेतो आयुष्य काळ ॥३ ॥ कोठें तुझी कीर्ती 
आइकिली देवा । मुकतों कां जीवा तुका ह्मणे ॥४॥ 








३६२८. कां जी आह्मां होतें दोषाचें दर्शन । तुज समर्पून देहभाव ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पांडुरंगा कृपाळुवा 
दयावंता । धरसील सत्ता सकळ ही ॥& ॥ कां जी आह्यांवरि आणिकांची सत्ता | तुह्यांसी असता [पं. जवळीक.] 
जवळिकें ॥२॥ तुका ह्मणे पांयीं केलें निवेदन । उचित तें दान करीं [पं. सदा] सत्ता ॥३॥ 








३६२९. निंदावे हें जग । ऐसा भागा आला भाग ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ होतें तैसें आळें फळ । गेलें निवडूनि 
सकळ ॥ & ॥ दुसऱ्याच्या मता । मिळेनासें जालें चित्ता ॥२॥ तुका जाला सांडा । विटंबिती पोरे रांडा ॥३ ॥ 





विषयानुक्रम 


३६३०. माझे माथां तुझा हात । तुझे पायीं माझें चित्त ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसी पडियेली गांठी । 
शरीरसंबंधाची मिठी ॥ ७ ॥ येरयेरांपाशीं । सांपडोन गेलों ऐसीं ॥२॥ तुका ह्मणे सेवा । माझी कृपा तुझी देवा 
॥३॥ 

३६३१. सत्य त्यागा चि समान । नलगे वेचावें वचन ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नारायणा ऐसे [पं. ऐसा.] दास । 


येरयेरांची च आस ॥ ७ ॥ मळ नाहीं चित्ता । तेथें देवाची च सत्ता ॥२॥ तुका ह्मणे जाण | तें च भल्यारचें वचन 
॥३॥ 











३६३२. माझिये बुद्धीचा खुंटला उपाव । करिसील काय पाहेन तें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ सूत्रधारी तूं हें 
सकळचाळिता । कासया अनंता भार वाहों ॥& ॥ वाहिले संकल्प न पवती सिद्धी । येऊं देहबुद्धीवरि [दे. नयों.] 
नये ॥२॥ तुका ह्मणे दुःखी करिती तरंग । चिंतूं पांडुरंग आवरून ॥३॥ 








३६३३. देखिलें तें [पं. धरी.] धरिन मर्ने । समाधानें राहेन ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ भाव माझी सांटवण । 
जगजीवन कळावया ॥ ४ ॥ बोळवीन एकसरें । उत्तरें या करुणेच्या ॥ २ ॥ तुका ह्यणे [पं. नयो न रूपा .] नयों 
रूपा । काय बापा करीसी [पं.करिसील.] ॥३ ॥ 





३६३४. वांयां जाय ऐसा । आतां उगवावा फांसा ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ माझें परिसावें गाऱ्हाणे । सुखदुःखाची 
वचनें ॥७ ॥ हा चि आह्यां ठाव । [पं. कांही.] पायीं निरोपाया भाव ॥२ ॥ तुका ह्मणे जार । तुझा तुज देवा भार ॥ 
३॥ 








३६३५. खादलें च खावें वाटे । भेटले भेटे आवडी ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ वीट नाहीं पांडुरंगी [पं. पांडुरंगा । वाढ 
अंगा०.] | वाढे अंगीं आर्त तें ॥ ७ ॥ इंद्रियांची [पं. हृदयाची. त. हृदयींची.] हांव पुरे । परि हें उरे चिंतन ॥२॥ तुका 
ह्मणे पोट भरे | परि ते उरे भूक पुढें ॥३॥ 


३६३६. सत्य आठवितां देव । [पं. जाते.] जातो भेंव पळोनि ॥१॥॥ ध्रु. ॥न लगें कांहीं करणें चिंता । 
धरी सत्ता सर्व तो ॥ ७ ॥ भावें भाव राहे पायीं । देव तें संनिध ॥ २ ॥ तुका ह्मणे कृष्णनामें । शीतळ प्रेम सर्वांसी 
॥३॥ 





३६३७. ब्रीद [दे. त. याचें.] ज्याचें [त. जगदाणी.] जगदानी । तो चि मनीं स्मरावा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥सम पाय 
कर कटी । उभा तटीं भींवरेच्या ॥ ७ ॥ पाहिलिया वेध लावी । बैसे जीवीं जडोनि ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
भक्तिकाजा | धांवे लाजा लवलाहें ॥३॥ 


३६३८. माझिया [पं. त. मनासी.] मनाची बैसळी आवडी । अवसान घडी एकी नेघे ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ पाय 
चित्तीं रूप डोळांच [पं. बैसनें.] राहिले । चिंतर्ने गोविलें मुख सदा ॥ ७ ॥ अवघियांचा जाला विसर हा मागें । 
वेंध हा श्रीरंगें लावियेला ॥ २ ॥ तुका ह्मणे कानीं आइकली मात | तो चि जाला घात जीवपणा ॥३ ॥ 








३६३९. याची कोठें लागली चट । बहु तट जालेंसे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ देवपिसीं देवपिसीं । मजऐसीं जग 
म्हणे ॥ ७ ॥ एकांताचें बाहेर आळें । लपविलें झांकेना ॥२ ॥ तुका ह्मणे याचे भेटी । जाली तुटी [पं. आपुल्यांची.] 
आपल्यांसी ॥३॥ 








विषयानुक्रम 


३६४०. दीन [दे. दीनें.] आणि दुर्बळांसी । सुखरासी हरिकथा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तारू भवसागरींचें । 
उंचनीच [दे. उंच निंचे.] अधिकार [पं. अधिकारी.] ॥ 9 ॥ चरित्र तें उच्चारावें । केलें देवें गोकुळीं ॥२ ॥ तुका ह्मणे 
आवडी धरीं । कृपा करी ह्मणऊनी ॥३॥ 








३६४१. संतोषे [दे. संतोष.] माउळी आरुषा वचनीं । वोरसोनि स्तनीं लावी बाळा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तैसें 
प्रेमळाचें [दे. त. परिमळाचे.] अवघें चि गोड । पुरवितो कोड पांडुरंग ॥ ७ ॥ सेवा करी साहे निष्ठुर उत्तरें । [त. त्याचे 
तें चि बरें वाहे मनीं | दे. त्याचें वाहे मनीं तेंच बरें.] त्याचे वाहे बरें तें च मनीं ॥२॥ तुका ह्मणे इच्छावसे खेळ खेळें । चिंता 
ते सकळ कांहीं नेणें ॥३॥ 








३६४२. विनवीजे ऐसें कांहीं । उरलें नाहीं यावरि ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां असो पंढरीनाथा । पायीं माथा 
तुमचिये ॥ ७ ॥ मागें सारियेली युक्‍ती । कांहीं होती जवळी ते ॥ २ ॥ निराशेची न करी आस । तुका दास 
माघारी ॥३॥ 





३६४३. आतां येथें जाळी जीवासवेंसाटी । होतें तैसें पोटीं फळ आळे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां धरिले ते 
[दे. नो.] न सोडीं चरण । सांपडलें धन निजठेवा ॥ ७ ॥ आतां हा अळस असो परता दुरी | नेदावी ते उरी उरों 
कांहीं ॥२॥ आतां [पं. मज याचा.] याचा मज न व्हावा विसर | भरोनी अंतर राहो रूप ॥३ ॥ आतां लोकलाज 
नयो येथें [पं. तेथें] आड । बहु [पं. जालों गोड ब्रह्मरसा .] जालें गोड ब्रह्मरस ॥४ ॥ तुका ह्मणे आतां जन्म हा सफळ 
। अंतरीं गोपाळ स्थिरावला ॥५॥ 








३६४४. अनंतां [पं. अनंत.] जीवांचीं तोडिलीं बंधर्ने । मज हि येणें [त. काळे येणें. पं. मज काळे येणें कृपा केली ।.] 
काळें कृपा कीजे ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥अनंत पवाडे तुझे विश्वंभरा । भक्‍तकरुणाकरा नारायणा ॥  ॥ अंतरींचें कळों 
देई गुह्य गुज । अंतरीं [त. अंतरींचें.] तें बीज [पं. राखेन मी.] राखईन ॥ २ ॥ समदृष्टी [दे. तुझे पाहेन पाउले ।.] तुझीं 
पाहेन पाउलें । धरीन संचले हृदयांत ॥ 3३ ॥ तेणें [पं. याची त्याची.] या चित्ताची राहेळ तळमळ । होतील ज्ञीतळ 
सकळ गात्रे ॥४॥ तुका ह्मणे शांति करील प्रवेशा । मग नव्हे नाश अखंड तो ॥५॥ 








३६४५. पराधीन माझें करूनियां जीणें । सांडी काय गुणें केली देवा ॥१॥॥ ध्रु. ॥उदार हे कीर्ति असे 
जगामाजी । कां ते ऐसें आजि पालटिळें ॥& ॥ आळवितों परी न पुरे चि रीग | उचित [पं. ते.] तो त्याग नाहीं 
तुह्यां॥२॥ तुका ह्मणे कां बा मुळीं च व्यालासी । ऐसें कां नेणसी पांडुरंगा ॥३॥ 








३६४६. नेणपणें नाहीं केला हा बोभाट । आतां आली वाट कळो खरी ॥१॥॥ ध्रु. ॥ आतां बहु शीघ्र 
यावें लवकरी । वाट पाहें हरी भेटी देई ॥ ॥ समर्थाच्या बाळा करुणेचें भाषण । तरी त्याची कोण नांदणूक ॥ 
२॥ तुका ह्मणे बहु बोलिले बडिवार । पडिलें अंतर लौकिकीं तें ॥३॥ 











३६४७. जें जें केलें तें तें साहे । कैसें पाहें भाविक ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ओंवाळूनि माझी काया । सांडिली 
यावरूनि ॥ ४ ॥ काय होय नव्हे करूं | नेणें धरूं सत्ता ते ॥२॥ तुका ह्मणे कटीं कर । उभें धीर धरूनि ॥३॥ 





३६४८. नाहीं मज कृपा केली पांडुरंगे । संताचिया संगें पोट भरीं ॥१॥ चतुराचे सभे पंडित कुडाळ | 
मी काय दुर्बळ विष्णुदास ॥२ ॥ तुका ह्मणे नेणें करू समाधान | धरिळे चरण विठोबाचे ॥३ ॥ 





विषयानुक्रम 


३६४९. तुह्मी माझा देवा [पं. करा.] करिजे अंगीकार । हा नाहीं विचार मजपाशीं ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां 
दोहीं पक्षी लागळें लंछन [दे. त. लक्षणे.] । देवभक्तपण लाजविलें ॥&॥ एकांतीं एकलें न राहे निश्चळ ॥२॥न 
[पं. बैसे.] राहे च पळ मन ठायीं ॥ २ ॥ पायीं महत्वाची पडिली शुंखळा [दे. त. शंकळा.] । बांधविला गळा स्नेहा 
हातीं ॥३॥ शरीर सोकलें देखिलिया सुखा । कदान्न [पं. तें मुखा रुचि नेदी.] हें मुखा मान्य नाहीं ॥४ ॥ तुका ह्मणे 
जाला अवगुणांचा थारा । [पं. वाढविली निद्रा-.] वाढली हे निद्रा अळस बहु ॥५॥ 





३६५०. बोलिलिया गुणीं नाहीं पाविजेत । देवा नाहीं होत हित तेथें ॥१॥॥ ध्रु. ॥कवतुक तुझें [पं. न 
कळें.] नवल यावरि । घेसील तें शिरीं काय नव्हे ॥ ७ ॥ नाहीं मिळो येत संचिताच्या [पं. संताचिया.] मता । पुराणीं 
पाहतां अघटित ॥२॥ तुका ह्मणे पायीं निरोपिला भाव । न्याल तैसा [त. दे. जाव.] जाओसिद्धि देवा ॥३॥ 





३६५१. हा तों नव्हता दीन । [दे. त. टाळायाच्या.] टाळायाचा ऐसा क्षण ॥१॥॥ध्रु. ॥कां जी नेणों राखा 
हात । कैसें देखावें रडत ॥ ७ ॥ दावूनियां आस । दूर पळवितां [पं. काज्नास.] कास ॥ २ ॥ तुका ह्मणे धांव । घेतां 
नपुरेचि हांव॥३॥ 


३६५२. आर्तभूतां द्यावें दान । खरें पुण्य त्या नांवें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ होणार तें सुखें घडो । लाभ जोडो 
महाबुद्धि ॥ ७ ॥ सत्य संकल्पा च साटीं । उजळा पोटीं रविबिंब ॥ २ ॥ तुका ह्मणे मनीं वाव । शुद्ध भाव 
राखावा ॥३॥ 





३६५३. [पं. कवतुकावाणी. त. कवतुकवाणें.] कवतुकवाणी बोलतसें लाडे । आरुष वांकडें करुनि मुख ॥ १ ॥ 
॥ ध्रु. ॥ दुजेपणीं भाव नाहीं हे आशंका । जननीबाळकामध्यें भेद ॥ % ॥ सलगी दुरूनि जवळी पाचारूं । 
धांवोनियां करूं अंगसंग ॥ २ ॥ धरूनि पालव मागतों भातुकें । आवडीचे निकें प्रेमसुख ॥३ ॥ तुका ह्मणे तुज 
आमची च गोडी | ऐसी हे आवडी कळों आली ॥४॥ 





३६५४. ऐकें पांडुरंगा वचन माझें एक । जालों मी सेवक दास तुझा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कळे तैसा आतां 
करावा उद्धार | खुंटला विचार माझा पुढें ॥७. ॥ दंभ मान माझा करूं पाहे घात | जालिया ही थीत कारणाचा 
॥२॥ हीन बुद्धि माझी अधम हे याती । अहंकार चित्तीं वसों पाहे ॥३॥ तुका ह्मणे मज बिघडतांक्षण। न लगे 
जतन करीं देवा ॥४॥ 








३६५५. जेणें माझें चित्त राहे तुझ्या पायीं । अखंड तें देई प्रेमसुख ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ देहभाव [पं. राखा.] 
राख दीन करूनियां । जनाचारी वायां जाय तैसा ॥ ७ ॥ द्रव्य दारा नको मानाची आवडी | कवणेविश्ीं गोडी 
प्रपंचाची ॥ २ ॥ तुझें नाम माझें धरूनियां चित्त । एकांत लोकांत सदा राहो ॥३ ॥ तुका ह्मणे तुझे जडोनियां 
पायीं । जालों उतराई पांडुरंगा ॥४॥ 








३६५६. काय सांगों [दे. त. या.] आतां संतांचे उपकार । मज निरंतर जागविती ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ काय 
द्यावें [पं. त्यांसी.] त्यांचें व्हावें उतराई । ठेवितां हा पायीं जीव थोडा ॥ ७ ॥ सहज बोलणें हितउपदेश । करूनि 
सायास शिकविती ॥२॥ तुका ह्मणे वत्स धेनुवेचा चित्तीं । तैसे मज येती सांभाळीत ॥३॥ 








३६५७. देव जाणता देव जाणता । आपली च सत्ता एकाएकीं ॥१ ॥ देव चतुर देव चतुर । जाणोनि 
अंतर वर्ततसे ॥२ ॥ देव निराळा देव निराळा । अलिप्त विटाळा तुका ह्मणे ॥३॥ 





विषयानुक्रम 


३६५८. आपण चाळक बुद्धीच्या संचारा । आह्यांसी वेव्हारा पात्र केळे ॥१॥॥ ध्रु. ॥काय जालें तरी 
नेघा तुह्ठी भार । आणीक कोणां थोर ह्यणों सांगा ॥ ७ ॥ पंच भूते तंव [दे. कर्माच्या या.] चर्माचिया मोटा । येथें 
खरा खोटा कोण भाव ॥२॥ तुका ह्मणे नाहीं बोलावया जागा । कां देवा वाउगा श्रम करूं ॥३॥ 





३६५९. एका एक वर्मे लावूनियां अंगीं । ठेवितो प्रसंगीं सांभाळीन ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नेघावा [पं. घ्यावा.] जी 
तुह्मी वाव बहु फार । धरूनि अंतर ठायाठाव ॥ & ॥ वेव्हारें आलें तें [दे. समाने.] समान चि होतें । [पं. वेळ नाही तेथें 
चालों येतां] बळ नाहीं येथें चालों येत ॥२ ॥ तुका ह्मणे आतां निवाडा च साटीं । संवसारें तुटी करुनि ठेलों ॥३ 
॥ 





३६६०. आतां येथें खरें । नये फिरतां माघारें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ होय [दे. त. होइल हो तैसी आबाळी ।] तैसी हो 
आबाळी | देहनिमित्य या बळी ॥ 9 ॥ तुह्यांसवें गांठी । देवा जीवाचिये साटीं ॥ २ ॥ तुका [पं. ह्मणे.] नव्हे लंड । 
करूं चौघांमध्ये खंड ॥३॥ 





३६६१. कां हो वाढवितां देवा । मज घरीं समजावा । केवढा हो [पं. हा.] गोवा । फार केलें थोड्याचें [पं. 
थोकडें.] ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ठेविन पायांवरी डोई । [पं. त्यासी.] यासी तुमचें वेचे काई । जालों उतराई । जाणा 
एकएकांचे ॥ ७ ॥ निवाड आपणियांपाशीं । असोन कां व्हावें अपेसी । होती गांठी तैसी । सोडूनियां ठेविली ॥ 
२॥ तुका ह्मणे गोड । होतें [पं. जाले या निवाडे .] जालिया निवाड । दर्शनें ही चाड । आवडी [पं. अवघी.] च वाढेल 
॥३॥ 








३६६२. नव्हों सभाधीट । समोर बोलाया [पं. बोलावयानीट । येकलें येकट .] नीट । एकलीं एकट । दुर्जे नाहीं 
देखिलें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ आतां अवघें तुह्शी जाणां | तुमचें माझें नारायणा । येईल करुणा । ते चि पहा तुह्यांसी ॥ 
& ॥ ताळ नाहीं माझे बुद्धी । धरली न धरवे शुद्धी । आतां [दे. बळे.] बळ कधीं । कोण्या [पं. कोण.] जन्मे निवाड ॥ 
२ ॥ आतां शेवटीचें । उत्तर तें [पं. “तें” नाही.] हें चि साचें । शरण आलें त्याचें । तुका ह्मणे सांभाळा ॥३॥ 














३६६३. ऐसा तंव भोळा । तुमचा नसेल गोपाळा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मागत्याची टाळाटाळी । झिंज्या 
ओढोनि कपाळीं ॥%॥ नसेल ना नवें । ऐसें धरियेलें देवें ॥२ ॥ तुका ह्मणे जाला । उक्ञीर नाहीं तो विठ्ठला ॥ 
३॥ 





३६६४. माझ्या कपाळाच्या गुणें । किंवा सरलेंसे नेणें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ नये वचन बाहेरी । उभे तिष्ठतसें 
दारीं ॥. ॥ काय सांगायास वेचे । रींद [पं. रीते.] आरंभीं ठायींचे ॥२ ॥ तुका ह्मणे किती । भीड धरावी पुढती ॥ 
३॥ 





३६६५. कांहीं एक तरी असावा आधार | कासयानें धीर उपजावा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ह्मणविल्यासाटीं कैसें 
पडे रुजु | धणी नाहीं उजू सन्मुख तो ॥ ७ ॥ वेचल्या दिसांचा कोणावरी लेखा । घालावा हा [पं. सुखासुखें. त. 
सुखादुःखा.] सुखासुखा आह्मीं ॥ २ ॥ नाहीं मनोगत तोंवरि हे देवा । तुका ह्मणे सेवा नेघीजे [पं. नघी जों तों. त. 
नेघोजेतों.] तों ॥३ ॥ 








३६६६. मनाचिये साक्षी जाली सांगो मात । सकळ वृत्तांत आपला तो ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तुह्मां [पं. परामृष 
घेतां.] परामृश घेणें सत्ताबळे । धरितां निराळे केसीं वांचों ॥ ७ ॥ मी माझें सांडून [पं. यावा याच पसारा.] यावया 





विषयानुक्रम 


पसारा । आणीक दातारा काय काज ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आह्मी तुजविण एका | निढळ [दे. निढळें.] लौकिका 
माजी असों ॥३ ॥ 


३६६७. घाळूनि लोळणी पडिलों अंगणीं । सिंचा सिंचवणी तीर्थ वरि ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ वोल्हावेल तनु 
होईल शीतळ । जाली हळहळ बहुतापें ॥& ॥ पावेन या ठाया कई जालें होतें । आलों अवचितें उष्ट्यावरि ॥ 
२॥ तुका ह्मणे कोणी जाणवा राठळीं । येइल जवळी पांडुरंग ॥३॥ 














३६६८. तरीं भलें वांयां गेलों । जन्मा आलों मागुता । ह्मणऊनि ठेलों दास | सावकास निर्भर्ये ॥१॥॥ 
ध्रु. ॥उणें पुरें काय माझें । त्याचें ओझें तुह्यांसी ॥ ७ ॥ सांभाळावे तें म्या काई । अवो आई विठ्ठले । [पं. भाग्य.] 
भागें जया [वे. जाई नें.] जाइन स्थळा | तुज गोपाळा विसरेंना ॥ २ ॥ आपलें म्यां एकसरें । करुनि बरें घेतलें । 
तुका ह्मणे नारायणा | आतां जाणां आपुलें ॥३॥ 











३६६९. उरलें तें भक्तिसुख । डोळां मुख पाहावें । अंतरींचें कां हो नेणां । नारायणा माझिये ॥१॥॥ 
ध्रु. ॥ पुरवां तैसी केली आळी । बळी जगदानियां ॥ % ॥ हातीं घेउनि चोरां भातें । दावां रिते बाळका | [दे. 
साजतें.] साजत हें थोरपण । नाहीं विण [त. पं. दीनवत्सळा.] वत्सळा ॥ २ ॥ शाहणें तरीं लाड दावी । बाळ जेवीं 
मातेसी । तुका ह्मणे पांडुरंगा | ऐसें पैं गा आहे हें ॥३॥ 











३६७०. धरूनि हें आलों जीवीं । भेटी व्हावी विठोबासी [पं. विठोसी.] ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ संकल्प तो नाहीं 
दुजा । महाराजा विनवितों ॥& ॥ पायांवरि ठेविन भाळ । येणें [पं. समूळ पावलों.] सकळ [त. पावलों.] पावळें ॥२॥ 
तुका ह्मणे डोळेभरी । पाहिन हरी श्रीमुख ॥३॥ 


३६७१. तुह्यां उद्धरणें फार । मज दुसरी नाहीं थार ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ आतां जेसें तैसें सोसा | काय करणें 
हृषीकेशा ॥ ॥ बरें न दिसेल ओळी । एका अन्न एका गाळी ॥२ ॥ लावितो आभार । तुका विसरलेती [दे. त. 
विखरलेती.] फार ॥३॥ 





३६७२. न कळे जी भक्‍ती काय करूं सेवा । संकोचोनि देवा राहिलोंसें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जोडोनियां कर 
राहिलों निवांत । पायांपाज्रीं चित्त ठेवूनियां ॥ % ॥ दिशाभुली करीं स्थळीं प्रदक्षणा । भ्रमे नारायणा कष्ठविलें ॥ 
२ ॥ तुका ह्मणे जालों आज्ञेचा पाळक | जीवनासी एक ठाव केळा ॥३॥ 





३६७३. एकविध वृत्ति न राहे अंतरीं । स्मरणीं च हरी विस्मृति हे [दे. त. “हे* नाही.] ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ केसा 
हा नवलाव वाटतो [पं. अनुभव । मज माझा जीव०.] अनुभवे । मज माझ्या जीवें साक्षित्वेसी ॥ ७ ॥ न राहे निश्चळ 
जागवितां [पं. मना । किती क्षणक्षणा.] मन । किती [दे. क्षीणेक्षीणें.] क्षणेक्षण सावरावें ॥२॥ तुका ह्मणे बहु केले वेवसाव 
। तेणें रंगे जीव रंगलासे ॥३॥ 








३६७४. आतां सोडवणें न या नारायणा | [पं. तरि मी वांचेना काळा हातीं .] तरि मी न वंचें जाणा काळा हातीं 
॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसें सांगोनियां जालों उतराई । आणीक तें काई माझे हातीं ॥ ७ ॥ केलियाचे माप नये 
सेवटासी । करितील नासि अंतराय ॥ २ ॥ तुका ह्मणे भय वाटतसे जीवा । धांवणिया धांवा लवकरी ॥३॥ 





विषयानुक्रम 


३६७५. [पं. सत्य.] सत्या माप वाढे । गबाळाची [पं. गाबाळाची.] चाली खोडे ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ उतरे तें कळे 
कसीं । विखरोन [दे. विखरोणें.] सर्वदेशीं ॥ 9 ॥ घरामध्ये राजा । [पं. नव्हे व्हावी पटपूजा ।. त. नव्हे व्हावा.] नव्हे हो वा 
पाटपूजा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे साचें । रूप तें दर्पणाचें [त. दर्पर्णीचे.] ॥ ३ ॥ 





३६७६. नाहीं खंड जाला । माझा तुमचा विठ्ठला ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ केसें कैसें हो दुश्चित । आहे चौघांपाशीं 
नीत ॥ ४ ॥ मुळींचे लिहिलें । मज आतां सांपडलें ॥२॥ तुका ह्मणेमज।न लगे बोलणें सहज ॥३॥ 








३६७७. हेचि वादकाची कळा । नाहीं येऊं येत [पं. देत.] बळा ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥धीर करावा करावा | तरी 
तो आहे आह्यां देवा ॥ ७ ॥ रिघावें पोटांत । पायां पडोन घ्यावा अंत ॥ २ ॥ तुका ह्मणे वरि । गोडा आणावा 
उत्तरी ॥३॥ 


३६७८. एक परि [पं. बहिरं.] बहिर बरें । परि तीं ढोरें ग्यानगडें ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ कपाळास लागली अगी | 
अभागी कां जीतसे ॥ ७ ॥ एके परि बरें वेडें । [त. दे. तार्कि.] तार्किक कुडें जळो तें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
खातडवासी । अमृतासी नोळखे ॥३॥ 





३६७९. खेळों मनासवें जीवाच्या संवार्दे । कौतुक विनोदें निरंजनीं [दे. त. पं. निरांजनी.] ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ 
पचीं पडिलें तें रुचे वेळोवेळां । होतसे डोइळा आवडीस ॥ ७ ॥ एकांतारचें सुख [पं. पडलें.] जडलें जिव्हारी | 
वीट परिचारीं बरा आळा ॥२ ॥ जगाऐसी बुद्धि नव्हे आतां कदा । ल॑पट गोविंदा जालों पायीं ॥३॥ आणीक ते 
चिंता न लगे करावी । नित्य नित्य नवी आवडी हे ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे धडा राहिला पडोन । पांडुरंगीं मन 
विसांवळें ॥५॥ 

















३६८०. उचिताचा काळ । साधावया युक्तिबळ । आपलें सकळ | ते प्रसंगीं पाहिजे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नेम 
नाहीं लाभ हानि । अवचित [पं. घडलीं.] घडती दोनी । विचारूनि मनीं । पाहिजे तें प्रयोजावें ॥& ॥ जाळ जाळा 
काळे । करपों नेदावें आगळे । जेवितां वेगळे । [पं. ज्याचें तेथें शोभे ।. दे. ज्याचें त्याचें तेथें तें शोभे ..] ज्याचें त्याचें तेथें शोभे 
॥२॥ पाळी नांगर पाभारीं । तन निवडूनि सोंकरी । तुका ह्मणे धरी । सेज जमा सेवटीं ॥३॥ 











३६८१. पडिलिया ताळा | मग अवघा चि [पं. *चि" नाहीं.] निर्वाळा । तेथें कोणी बळा । [त. येत नाहीं.] नाहीं 
येत कोणासी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जोडिलें तें लागे हातीं । आपआपली निश्चिती । हर्ष आणि खंती । तेथें दोनी 
नासलीं ॥& ॥ सहज सरलिया [दे. कारणे.] कारण । मग एकला आपण । दिसे तरी भिन्न । वचनाचा प्रसंग ॥ २ 
॥ करूनि झाडा पाडा | तुका वेगळा लिगाडा | निश्चितीच्या गोडा । गोष्टी ह्यूण [पं. लागली.] लागती ॥३॥ 





३६८२. जीविता [दे. त. जेवितो.] तो माझा पिता । उखता तो उखत्यांचा ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ जनार्दनीं सरती 
कर्मे । [दे. बाते.] बाधा भ्रमे [दे. त. अनेत्र.] अन्यत्र ॥ ७ ॥ अपसव्य सव्यामधीं । ऐसी शुद्धी न धरितां ॥२॥ तुका 
ह्मणे खांद्या पार्ने । सिंचतां मित्ञन कोरडी ॥३॥ 





३६८३. माउलीची चाली लेंकराचे ओढी । तयालागीं काढी प्राणें प्रीती ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसी बळिवंत 
आवडी जी देवा । संतमहानुभावां विनवितों ॥ ७ ॥ मोहें मोहियेलें सर्वकाळ चित्त । विसरु तो घेत नाहीं क्षणे ॥ 
२॥ तुका ह्मणे दिला [पं. दिल्हे.] प्रेमाचा वोरस । सांभाळिळें दास आपुळें तें ॥३॥ 











विषयानुक्रम 


३६८४. केवढा तो अहंकार । माझा तुह्यां नव्हे दूर ॥१॥॥ ध्रु. ॥आतां कोण पडे पायां । तुमच्या अहो 
पंढरिराया ॥& ॥ कां जी कृपेने कृपण । वेचत असे ऐसें धन ॥२॥ तुका ह्मणे देवें । दुजियाचें पोतें न्यावें ॥ ३ 
॥ 








३६८५. अपराधी ह्यमणोनि येतों काकुलती । नाहीं तरी होती काय चाड ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ येइल [पं. होईल 
तारूं तरी तारिजोजी देवा .] तारूं तरी तारा जी देवा । नाहीं तरी सेवा घ्या वो भार ॥ & ॥ कासया मी आतां [पं. वंचे.] 
वंचूं हे शरीर । आहें बारगीर जाई [पं. जेणें.] जर्ने ॥ २ ॥ तुका ह्मणे मन करूनि मोकळे । आहें [पं. साळडाळे.] 
साळेंढाळें उदारमी ॥३॥ 








३६८६. माझे तों फुकाचे कायेचे चि कष्ट । नव्हे क्रियानष्ट तुह्यांऐसा ॥१॥॥ ध्रु. ॥कांहीं च न वंचीं 
आजिच्या [दे. त. आजिचा.] प्रसंगीं । सकळा ही अंगीं करीन पूजा ॥ ७ ॥ द्यावें [पं. तुह्ली कांही.] कांहीं तुह्यी हें तों 
नाहीं आस । असों या उदास देहभावें ॥२॥ तुका ह्मणे माझी मावळली खंती । समाधान चित्तीं सर्वकाळ ॥३॥ 


३६८७. स्वामीचिया सत्ता । आधीं [पं. वम येती.] वर्म येतें हाता । पुढती विशेषता । लाभे लाभ आगळा ॥ 
१॥॥ ध्रु. ॥करीं कवतुकाचे बोल । परि जिव्हाळ्याची ओल । आवडे रसाळ । [पं. मायबाप.] मायबापा लाडारचें ॥ 
 ॥ मने मेळविळें मना । नाहीं अभावी शाहणा । अंतरींच्या खुणा । वरि दिल्या [पं. दिल्हे] उमटोनि ॥ २ ॥ [पं. 
“नाहीं” नाहीं.] नाहीं पराश्ररमें [पं. कळा.] काळा । अवघ्या जागविल्या वेळा । देवासी निराळा । तुका क्षण न सोडी ॥ 
३॥ 











३६८८. एके ठायीं अन्नपाणी । ग्रासोग्रासीं चिंतनीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ वेळोवेळां जागवितों । दुजें येइल 
ह्यूण भीतों ॥ & ॥ [दे. नाहीं ही गुंतत-.] नाहीं गुंतत उपचारीं । मानदंभाचे वेव्हारीं ॥ २ ॥ तुका जालासे शाहाणा । 
आड लपे नारायणा ॥३॥ 


३६८९. वैरागरापाशीं रत्नाचिया खाणी । हे चि घ्यावी धणी फावेल तों ॥१॥॥ ध्रु. ॥ येथें नाहीं 
तर्कवितर्काची चाड । होतसे निवाड [दे. त. मोठ्या.] खऱर्‍याखोट्यां ॥७ ॥ उगा च सारावा वाढिला तो ठाव । 
वाढितिया भाव कळतसे ॥२॥ तुका ह्मणे नव्हे टांचणीचें पाणी । येथें झरवणी जेैज्ञातैसें ॥३॥ 








३६९०. समर्थ या नांवें दिनांचा कृपाळ । हें तंव सकळ स्वामीअंगीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥मज काय लागे 
करणें विनवणी । विदित चरणीं सकळ आहे ॥ ७ ॥ दयासिंधु तुह्यां भांडवल दया । सिंचावें आतां या [पं. 
कृपामृतें.] कृपापीयूर्षे ॥२॥ तुका ह्मणे अवो पंढरीनिवासे । बहु जीव आसे लागलासे ॥३॥ 





३६९१. लेखिलें कवित्व माझे सहज बोल । न लगे चि ओल जिव्हाळ्याची ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. नलगे.] 
नये चि उत्तर कांहीं परतोनि । जालों नारायणीं न सरतें ॥ ७ ॥ लाजिरवाणी कां [पं. वदविली वाचा.] वदली हे 
वाचा | नव्हे च ठायींचा मननज्ीळ ॥ २ ॥ तुका ह्मणे फळ नव्हे चि सायासा । पंढरीनिवासा काय जालें ॥३॥ 








३६९२. येणें जाला तुमचे पोतडीचा झाडा । केलासी उघडा पांडुरंगा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ भरूनियां घरीं 
राहिलों वाखती । आपुली निश्चिती आपल्यापें ॥ ७ ॥ आतां काय उरी उरली ते सांगा । आणिलेति जगाचिये 
साक्षी ॥२॥ तुका ह्मणे कोठे पाहोंजासी आतां । माझी जाली सत्ता तुह्मांवरि॥३॥ 





विषयानुक्रम 


३६९३. तुमच्या पाळणा ओढतसे मन | गेलों विसरोन आपणासी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ लागेल पालटें फेडावें 
उसणें । येणें चि [पं. प्रमाण.] प्रमाणें पांडुरंगा ॥ ७ ॥ तुमचे आवडी संबंधाचा त्याग | घेतला ये लाग जगनिंदेचा 
॥२॥ तुका ह्मणे जेसा माझा जीव ओढे | तैसें च तिकडे पाहिजेल ॥३॥ 








३६९४. नाहीं मज कोणी उरला दुर्जन । मायबापाविण ब्रह्मांडांत ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कासया जी [पं. जिकिर 
करणें] माझी करणें येविसीं । भयासी मानसीं चिंता संतीं [पं. खंती.] ॥ ४ ॥ विश्वंभराचिये लागलों सांभाळीं । 
सत्तेने तो [पं. चाली.] चाळी आपुलिये ॥ २ ॥ तुका ह्मणे माझे पाळणपोषण । करितां आपण पांडुरंगा ॥३ ॥ 








३६९५. मज कांहीं सीण न व्हावा यासाटीं । कृपा तुह्यां पोटीं उपजली ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ होतें तैसें केलें 
आपलें उचित | शिकविले हित बहु बरें ॥ & ॥ आह्यी न मनावी कोणाची आशंका । तुह्मां भय लोकां आहे मनीं 
॥२॥ तुका ह्मणे आतां संचिताचा ठेवा । वोडवला घ्यावा जेसा तैसा ॥३॥ 








३६९६. कोणाचें चिंतन करूं ऐशा काळे । पायांचिया बळे कंठीतसें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ पाहातसें वाट येई 
गा विठ्ठला । मज कां हा केला परदेश ॥ ७ ॥ बहुतांचे सत्ते जालों कासावीस । जाय [पं. रात्रदिवस.] रात्री दिस 
वैरियांचा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे बैसें मनाचिये मुळीं । तरीं च ही जाळीं उगवती ॥३॥ 











३६९७. कां जी तुह्मी ऐसे नव्हा कृपावंत । निवे माझें चित्त ठायिंच्या ठायीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कांहीं शम 
नये विषम अंतरा । शांतीचा तो बरा ऐसा योग ॥ ७ ॥ दुःखी होतों पंचभूतांच्या विकारें । जडत्वें दातारें 
राखावीं तीं ॥२॥ तुका ह्मणे मोडा अहंकाराची मान | धरितो चरण ह्मणऊनि ॥३॥ 








३६९८. मागत्याची कोठें घडते निरास | लेकरा उदास नाहीं होतें [पं. होत.] ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥कासया मी 
होऊं उतावीळ जीवीं । जाणता गोसावी सर्व आहे ॥ ७ ॥ जाला तरी वेळ कवतुकासाटीं । निर्दया तों पोटीं 
उपजेना ॥२॥ तुका ह्मणे त्यासी ठाउकें उचित | होईल संकेत नेमियेला ॥३॥ 











३६९९. आरुषा वचनीं मातेची आवडी | ह्मणऊनि तांतडी घेती नाहीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥काय होइल माझे 
मांडिले कवतुक । आदराची भूक रडारोवी ॥ ७ ॥ लपोनियां करी चुकुर माउली । नाहीं होती केली 
निष्ठासांडी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे करी पारखीं वचनें । भेवउनि तान्हे आळवावें ॥३॥ 











३७००. प्रीतीच्या भांडणा नाहीं शिरपाव । वचनाचे चि भाव निष्ठुरता ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जीणें तरि एका 
जीवें उभयता । पुत्राचिया पिता दुखवे दुःखें ॥ ७ ॥ काय जाणे तुटों मायेचे लिंगाड | विषम तें आड उरों नेणें 
॥२॥ तुका ह्मणे मज करुणा उत्तरें । करितां [त. विश्वंभर.] विश्वंभरें [दे. त. पं. पाविजेल.] पाविजेल ॥३ ॥ 











३७०१. नको घालूं झांसां । मना उपाधिवोळसा ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ जे जे [पं. पाहावे.] वाहावे संकल्प । पुण्य 
तरी ते चि पाप ॥ ७ ॥ [पं. उपजतां.] उपजतो भेव । होतो कासावीस जीव ॥ २ ॥ तुका ह्मणे पाहों । होइल तें 
निवांत [पं. साहो.] राहो ॥३ ॥ 





३७०२. बीजीं फळाचा भरवसा । जतन सिंचनासरिसा [पं. सिंचनी.] | [पं. चाळविलिया आज्ञा । काकुलतिनें नाड 
॥] चाविलिया आसा । काकुलती ते नाड ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ हा तों [पं. गडसंधीचा.] गडसंदीचा ठाव | पिके [पं. पीक.] 
पिकविला भाव । संकोचोनि जीव । दशा केली जतन ॥ ७ ॥ माती घाली धनावरी । रांडा रोटा वरीवरी | 








विषयानुक्रम 


सुखाचे सेजारीं । दुःख भ्रमें भोगीतसे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे दिशाभुली । जाल्या [पं. उफराट्या.] उफराटी चाली । 
निवाडाची बोली । अनुभवे साक्षीसी ॥३॥ 





३७०३. काय उरली ते करूं विनवणी । वेचलों वचनीं पांडुरंगा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अव्हेरलों आतां केचें 
नामरूप । आदर निरोप तरि तो नाहीं ॥ ७ ॥ माझा मायबाप ये गेलों सलगी । तों हे तुह्मां जगीं सोयइरिका ॥ 
२॥ तुका ह्मणे आतां जोडोनियां हात । करी दंडवत ठायिंचाठायीं ॥३॥ 











३७०४. आवडी धरूनि करूं गेलों लाड । भक्‍्तिप्रेमकोड न पुरे चि ॥१॥॥ ध्रु. ॥ ह्मणऊनि जीव ठेला 
[दे. पं. असावोनि.] आसावोनि । खेद होतो मनीं बहु साळ ॥ ७ ॥ वेठीऐसें वाटे निर्फळ कारण | जश्ीतळ होऊन 
खोडावलों ॥२॥ तुका ह्मणे सरतें नव्हें चि पायांपें । बळ केलें पार्पे नव्हे चि भेटी ॥३॥ 








३७०५. प्रीतीचा तो कळवळा । जिव्हाळाचि वेगळा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ बहु नेदी रडों माता । दुश्चित होतां 
धीर नव्हे ॥ % ॥ वरी वरी तोंडापुरतें । मोहोरी तें कळतसे ॥ २ ॥ जाणोनियां नेणता तुका । नव्हे 
लोकांसारिखा ॥३॥ 








३७०. हा गे हा चि आतां लाहो । माझा अहो विठ्ठला ॥१॥॥ ध्रु. ॥ दंडवत दंडवत । वेगळी मात न 
बोलें ॥७ ॥ वेगळाल्या कोठे [पं. भोगे.] भागें । लाग लागें लावावा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे केल्या जमा । वृत्तितमा [पं. 
वृत्तिक्षमा.] भाजूनि ॥३॥ 








३७०७. तुह्यांसी न कळे सांगा काय एक । [दे. असया.] कासया संकल्प वागवू [पं. वाउगा.] मी ॥१ ॥॥ 
ध्रु. ॥ आहे तेथें सत्ता ठेविलें [पं. व्यापुनी] स्थापूनि । प्रमाणें चि वाणी [त. “वदे” याचें “देव” असें केलें आहे.] वदे आज्ञा ॥ 
& ॥ कृपा जाली [पं.मज.] मग न लगे अंगसंग | निजध्यारसें रंग [पं. 'चढता राहे' याबद्दल 'चढताहे'.] चढता राहे ॥२॥ 
तुका ह्मणे मार्गे बोलिलों तें वाव | आतां हा चि भाव दृढ जाला ॥३॥ 





३७०८. आवडीन पुरे मायबापापासीं । घडों का येविसीं सकईल ॥१॥॥ ध्रु. ॥ होईल नेमले [पं. आपुले 
या काळे.] आपुलिया काळें । आलीयाचा बळें आप्रो उरे ॥ & ॥ जाणविले तेथें थोडे एकवेळा । सकळ ही कळा 
सर्वोत्तमीं ॥२॥ तुका ह्मणे निवेदिलें गुह्य गुज । आतां तुझी तुज [पं. सर्व] सकळ चिंता ॥३॥ 








३७०९. वोखटा तरी मी विटलों देहासी । पुरे आतां ऐसीं जोडी पुन्हां ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. । किती मरमर 
सोसावी पुढती । राहिलों संगती विठोबाचे ॥ ७ ॥ आतां कोण याचा करील आदर । जावो कळिवर विटंबोनि 
॥२ ॥ तुका ह्मणे आतां [दे. सांडि तें चि सांडि. पं. सांडि ते च मांडि.] सांडी ते चि सांडीं । कोण फिरे लंडी यासी मागें ॥ 
३॥ 








३७१०. हें ही ऐसें तें ही ऐसें [पं. तेसे.] । उभय पिसें अविचार ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अभिमानाचे ठेलाठेलीं [त. 
पं. ठेलाठेली.] | मधीं जाली हिंपुष्टी [पं. हिंपुटी.] ॥ ४ ॥ धीरा ज्ञांती ठाव नुरे । हा चि उरे आबाळ्या ॥२ ॥ कौतुक 
[कवतुक. पं. कवतुकें.] हें पाहे तुका | [पं. कढत.] कढतां लोकां [वे. अधनि.] अधणीं ॥३ ॥ 


विषयानुक्रम 


३७११. हित जाणे चित्त । कळों येतसे उचित ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ परिहार ते संपादनी । [त. सत्ये. दे. सते.] 
सत्य कारण कारणीं ॥४ ॥ वरदळ तें नुतरें कसीं । आगीमध्यें [पं. तेथें.] तें रसीं ॥२॥ तुका ह्मणे करुनी खरं । 
ठेवितां तें पुढें बरें ॥३॥ 








३७१२. देवें दिला देह भजना गोमटा । [दे. तों.] तो या जाला भांटा बाधिकेच्या ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
ताठोनियां मान राहिली वरती । अहंकारा हातीं लवों [पं. नेदी.] नल्हे ॥ ७ ॥ दास ह्यमणावया न [पं. चले.] वळे 
रसना | [पं. सवीर वचना बासकळ.] सइरवचना बासे गळा ॥२ ॥ तुका ह्मणे कोठे ठेवावा विटाळ | [दे. स्नानें नीर्मळ. त. 
श्रानें नीरमळ. पं. स्नानेंची निर्मळ.] स्नानें निर्मळ व्हावयासी ॥३॥ 











३७१३. काय करूं पोरा लागली चट । धरी वाट देउळाची ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सांगितलें नेघे कानीं | दुजें 
मनीं विठ्ठल ॥ ७ ॥ काम घरीं न करी धंदा । येथें सदा दुश्चित ॥ २ ॥ आमचे कुळीं नव्हतें ऐसें । हें च पिसें 
निवडले ॥३ ॥ लौकिकाची नाहीं लाज । माझें मज पारिखें ॥४॥ तुका ह्मणे नरका जाणें । [पं. या.] त्या वचनें 
दुष्टांचीं ॥५॥ 





३७१४. कारणापें असतां दृष्टी । शंका पोटीं उपजेना ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ शूर मिरवे रणांगणीं । मरणीं च 
संतोष ॥ ७ ॥ पाहिजे तो कळवळा | मग बळा काय उणे ॥२ ॥ तुका ह्मणे उदारपणे । काय उणें मनाचें ॥३॥ 


३७१५. नव्हती हे उसणे बोल । [त. आहांच.] आहाच फोल रंजवण ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ अनुभव तो [पं. वरीवरी.] 
वरावरी । नाहीं दुरी वेगळा ॥ ७ ॥ पाहिजे तें आलें रुची । काचाकुची काशाची ॥ २ ॥ तुका ह्मणे लाजे आड । 
त्याची चाड कोणासी ॥३ ॥ 





३७१६. जों जों घ्यावा सोस । माझे वारीं गर्भवास । लटिक्याचा दोष । अधिक जडे अंगेसीं [पं. अंगासी.] 
॥१॥॥ ध्रु. ॥ आतां आहे तैसें असो । अनुताप अंगीं वसो । येवढें चि नसो । मार्झे आणि परावें ॥ ७ ॥ [पं. जागा 
आले पणे । काय असावे स्वप्ने ] जागाजाळेपणें । काय नासावें स्वप्न | शब्दाचिया शिणें । कष्ट मिथ्या मानावे ॥२॥ 
[पं. छाया] छाये माकड विटे | धांवे कुपी काय भेटे | तुका ह्मणे फुटे । डोई [पं. गुढगे.] गुडघे कोंपर ॥३॥ 








३७१७. गुणांचा चि सांटा । करूं न वजों आणिका वाटा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ करिती छंद नानापरी । भरोन 
सिणती आडभरी ॥ ७ ॥ नेमली पंगती । आह्यां संतांची संगती ॥ २ ॥ तुका ह्मणे लीळा । येर कवतुक [दे. पाहों.] 
पाहे डोळां ॥३॥ 








३७१८. शिकल्या शब्दाचे [त. पं. बोलाचें.] उत्पादितों [त. उत्पादितां.] ज्ञान । दरपणींचें धन उपर वाया ॥१ 
॥ ॥ ध्रु. ॥ [दे. त. अनुभउ.] अनुभव कईं होईन भोगिता । सांकडे तें आतां हें चि आलें ॥ & ॥ [पं. गायनाचे] गायें 
नाचें करीं शरीराचे धर्म । बीजकळावर्म [पं. बीजवर्म नाम.] तुमचें दान ॥ २ ॥ तुका ह्मणे केला उज्ञीर न साहे । 
द्याल तरी आहे सर्वसिद्ध ॥३॥ 





३७१९. सिकविला तेसा पढों जाणे [पं. पुंसा.] पुसा । कैंची साच दशा तैसी अंगीं । [पं. स्वप्नीचिया.] 
स्वप्नींच्या सुखें नाहीं होत राजा । तैसा दिसे माझा अनुभव ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कासया हा केला जिव्हे [दे. जिहुवे.] 
अळंकार । पायांसी अंतर दिसतसे ॥ ७ ॥ दर्पणींचे धन हातीं ना पदरीं । डौळां दिसे परी सत्याचिये । आस 





विषयानुक्रम 





केली तरी लाळ चि घोंटावी । ठकाठकी तेवीं दिसतसे ॥ २ ॥ [पं. कवित्व.] कवित्वें रसाळ वदविली वाणी । साक्ष 
ही पुराणीं घडे ऐसी । तुका ह्मणे गुरें राखोनि गोंवारी । माझीं ह्मणे परि लाभ नाहीं ॥३॥ 


३७२०. अनुभव तो नाहीं [पं. तुमच्या.] अमुचिया [दे. दरषणें. त. दरुननें.] दर्शनें । [त. आइकिले. पं. आयीकिले.] 
अइकिलें कार्ने वदे वाणी । जेविल्याचा कैसा अनुभव अंतरीं । ह्मणतां मांडे पुरी काय होतें ॥१॥॥ध्रु.॥ 
नाहींनाहीं गेली तळमळ दातारा । कां जी हरिहरा चाळविळें ॥ ७ ॥ पत्री कुशळता भेटी [पं. पोटी.] अनादर । 
काय तें उत्तर [दे. उदर.] येइल मानूं । अंतरीं सबाह्यीं [पं. सबाह्य.] कां नाहीं सारिखें । धरूनि पारिखें वर्त्ततसां ॥ 
२ ॥ आलों आलों ऐसी दाऊनियां आस । [पं. बुडो बुडत्यास.] वाहों बुडतयास काय द्यावें । तुका ह्मणे अहो चतुरा 
शिरोमणि । किती माझी वाणी तुह्मी कोठें ॥३॥ 

















३७२१. केलें [दे. 'कळें' यांचें 'कलें' असें केलें आहे.] तरी आतां साच चि करावें । विचारिलें द्यावें कृपादान ॥१ 
॥॥ ध्रु. ॥ संकल्पासी नाहीं बोलिला [पं. बोलिले.] विकल्प । तुह्यां पुण्यपाप कळे देवा ॥ ७ ॥ [पं. उदार विख्यात तुह्मी 
भूमंडळी] उदार शक्‍ति तंव तुमची भूमंडळीं । ऐसी ब्रिदावळी गर्जतसे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे अहो [पं. रखुमाईच्या वरा । 
उपरोध धरा०.] रकुमादेवीवरा । उपरोध कां धरा माझा आतां ॥३॥ 











३७२२. अहो पुरुषोत्तमा । तुह्यां काशाची उपमा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सतंत तो नाहीं बुद्धी । नाळवितां नाहीं 
शुद्धि ॥& ॥ जागविले तरी । तुह्मां [त. व्येक्ती. पं. दे. वेक्ति.] व्यक्‍्तियेणें हरी ॥२॥ तुका ह्मणे देवा । तुह्या नित्य 
दिस [पं.दिवस.] नवा ॥३॥ 


३७२३. मथनें भोगे सार । ताकें घडे उपकार ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥बरवी सायासाची जोडी । अनुभविया ठावी 
गोडी ॥४॥ पाक आणि रुचि । जेथें तेथें ते कइंची ॥ २ ॥ वाढितो पंगती । तुका आवडी संगती ॥३॥ 











३७२४. चिंतनाची जोडी । हा चि लाभ घडोघडी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तुह्ली वसूनि अंतरीं । मज जागवा 
निर्धारीं ॥ & ॥ [पं. जेथें जेथें जाय मन.] जाय जेथे मन । आड घाला सुदर्शन ॥२॥ तुका ह्मणे भोजें [पं. भोजे । नाचेन 
ऐसे हो निर्लज.] | नाचे हो ऐसें न लर्जें ॥३॥ 





३७२५. आवडीची न पुरे धणी । प्रीत मनीं बैसळी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नित्य नवा कळवळा | [त. माये०.] 
मायबाळामध्यें तो ॥ % ॥ सुख सुखा भेटो आलें । होय वाल्हें पोटींचें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे ब्रह्मानंदें । संतवृंदें 
चरणापें ॥३॥ 








३७२६. जडलों तों आतां पायीं । होऊं काई वेगळा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तुम्हीं संतीं कृपा केली । गंगे चाली 
ओघाची ॥ ७ ॥ [पं. सांभाळिले.] सांभाळिलों मायबापा । केलों तापावेगळा ॥ २ ॥ वोरसें या जीव धाला ॥ तुका 
ठेला मौन्य [त. पं. मोन्ये (मोन्ये?).] चि ॥३ ॥ 





३७२७. काळावरी सत्ता । ऐझ्ा करितो वारता ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तो मी हीणाहूनि सांडें । देवा [दे. देवे. पं. 
देव.] दुऱ्हें काळतोंडें ॥ ७ ॥ मानूनी [पं. भरवसा । होतों दास ह्मणत ऐसा ।.] भर्वसा । होतों दासा मी ऐसा ॥२॥ तुका 
ह्मणे मान । गेलों वाढवूं थोरपण ॥३ ॥ 


विषयानुक्रम 





३७२८. समर्थाचे सेवे कोठें नाहीं घात । पाहों नये अंत पांडुरंगा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आहे तैसी नीत 
विचारावी बरी । येऊनी भीतरी वास करा ॥ % ॥ निढळ राखिलें तरी भयाभीत । हर्षामर्ष चित्त पावतसे ॥२॥ 
तुका ह्मणे तरी कळेल निवाड । दर्शनाची चाड त्लुभकीर्ति ॥३॥ 





३७२९. बहु धीर केला । जाण न [पं. “न होसी” याबद्दल “नव्हेसी”.] होसी विठ्ठला ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां धरीन 
पदरीं । करीन तुज मज सरी ॥ ७ ॥ जालों जीवासी उदार | उभा राहिलों समोर ॥ २ ॥ तुका विनवी [पं. ह्मणे.] 
संतां | ऐसें सांगा पंढरिनाथा ॥३॥ 





३७३०. नेदावी सलगी न करावा संग | करी चिता भंग वेळोवेळा ॥ १ ॥ सर्प श्ांतिरूप न ह्मणावा भला 
। झोंबे खवळीला तात्काळ तो ॥२ ॥ तुका ह्मणे दुरी राखावा दुर्जन । करावें वचन न घडे तें ॥३॥ 





३७३१. मज अभयदान देई तूं दातारा [पं. देईंगा दातारा. दे. देई दातारा.] | कृपेच्या सागरा मायबापा ॥ १ 
॥॥ ध्रु. ॥ देहभाव तुझ्या ठेवियेला पायीं । आणीक मी कांहीं दुजें नेणें ॥ ७ ॥ सेवाभक्तिहीन नेणता [दे. 
नेणतां.] पतित । आतां माझे हित तुझ्या पायीं ॥२॥ तुका ह्मणे माझें सर्व ही साधन । नाम संकीर्तन विठोबाचें ॥ 
३॥ 








३७३२. करावा वर्षाव । तृषाक्रांत जाला जीव ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पाहें आकाशाची वास । जाणता तूं [त. 
जगन्नीवास. पं. जगदीश.] जगनिवास ॥ ७ ॥ संयोगें विस्तार । वाढी [पं. 'लागे तो' याबद्दल 'लागतो'.] लागे तो अंकूर ॥ २ 
॥ तुका ह्मणे फळें । चरणांबुजें तीं सकळें ॥३॥ 





३७३३. [पं. करिसी.] करीं ऐसी धांवाधांवी । चित्त ळावीं चरणापें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥मग तो माझा मायबाप | 
घेइल ताप हरूनी ॥ & ॥ बहुतांच्या मतें गोवा । होऊं जीवा नेदावा ॥२ ॥ तुका ह्मणे करुणाबोलें | धीर विठ्ठले 
निघेना ॥३॥ 








३७३४. एकविध नारायण । तेथें विषमाचा सीण | [त. पालटा.] पालटों चि भिन्न । नये अणुप्रमाण ॥१ ॥ 
॥ ध्रु. ॥ अवर्घे सारावें गाबाळ । चुकवूनियां कोल्हाळ । आनंदाचे स्थळ । एकाएकीं एकांत ॥ ७ ॥ 
कायावाचामन । स्वरूपीं च अनुसंधान । लक्ष भेदी बाण । येणें पारडे [पं. लवलाहे.] लवलाहो ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
आळस निद्रा | येथें देउनियां चिरा । देउनियां [पं. करुनिया] धीरा । मिठी जाणा जागृती ॥३॥ 











३७३५. हारपोनि गेली निशी । निद्रा कैसी न देखों [पं. देखे.] ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नारायणीं वसळें घर । 
निरंतर आनंद ॥ & ॥ अवघा रुधविला ठाव । नेला वाव मी माझें ॥२॥ तुका ह्मणे एके ठायीं । [दे. असूं नाहीं 
सीनभिन्न .] असूं नाहीं क्षण [त. सीनभीन्न.] भिन्न ॥३॥ 


३७३६. [पं. देवें कैसे-.] पाहा कैसेकैसे । देवें उद्धरिले [पं. आनायासें. दे. आनयासें. त. अनारिसे.] अनयासें ॥१॥ 
॥ ध्रु. ॥ ऐका नवल्याची [त. नवल्यावयाची. पं. नवलायाची.] ठेव | नेणतां भक्तिभाव ॥ ७ ॥ कैलासासी नेला । भिल 
पानेडी बैसला ॥ २ ॥ पांखांच्या फडत्कारीं । उद्धरुनी नेली घारी ॥३ ॥ चोरें पिंडी दिला पाव । त्या पूजनें [दे. 
त. देव धाये.] धाये देव ॥४ ॥ तुका ह्मणे भोळा । स्वामी माझा [पं. हा.] हो कोंवळा ॥५॥ 








विषयानुक्रम 


३७३७ अनुभव ऐसा | मज लागला सरिसा ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ पाठी बैसली सेजारीं । नव्हे शांत कोणे परी 
॥% ॥कोठें न लगे जावें । कांहीं घालावया ठावें ॥२॥ तुका ह्मणे कोटि । दुःखाच्या च तये पोटीं ॥३॥ 





३७३८. पाठीवरी भार । जातो वाहूनियां खर ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ संत नेतील त्या ठाया । माझी आधीन [पं. 
ते.] त्यां काया ॥ ७ ॥ मोटचौफळ [पं. मोटे चोफळ.] । अंगीं उच्छिष्टाचें बळ ॥२ ॥ न संडीं मारग । येथें [पं. “न 
चोरूनि” याबद्दल “चोरुनियां".] न चोरूनि अंग ॥ ३ ॥ आपुलिया सत्ता । [पं. चालविली.] चाळविती नाहीं चिंता ॥४॥ 
[त. हें. कडवें तळेगांवच्या प्रतींत आढळतें. दे. या कडव्याची जागा कोरी टाकली आहे. पं. “तुका ह्मणे संत । तुह्यी बहु कृपावंत ॥” असें त. या 
कडव्याच्याबद्दल आढळतें.] कळवळिला तुका | घराचार येथें नका ॥५॥ 


३७३९. मागें पुढें जालों लाटा । अवघा मोटा सरळ ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ नाहीं कोठें रितें अंग । नित्य रंग 
नवा चि ॥ 9 ॥ पोसिद्याचे पडिलों हातीं । [पं. माझे.] बोझें माती चुकली ॥ २ ॥ जोगावलों पोटीं खर । पाठी भार 
वरि नाहीं ॥३॥ अवघिया मोकळ्या दिशा । नाहीं वोळसा कामाचा ॥ ४ ॥ संताचिये लोळें द्वारीं । पळती दुरी 
गोमाशा ॥५॥ कांहीं न साहेसा जाला | तुका नेला समर्थ ॥ ६ ॥ [दे. पातोगें. पं. 'पाहातो गे” हें कडवें अगोदर असून 'कांहीं 
न साहेसा० हें कडवें शेवटीं आहे. तुकारामाच्या शैळीस हें ठीक दिसतें तरी दे. त. यांत तसें नाहीं. हाच अभंग चारचरणी धरल्यास दे. व त. यांतील 
क्रमही शैलीस विरुद्ध नाहीं आणि यासाठींच त. हा अभंग चारचरणी धरून मागून कडव्यांचे आंकडे फिरवले आहेत.] पाहातो गे महाद्वारी । 
वरि झुली वाकळा ॥७॥ 











३७४०. करणें न करणें [पं. वारियेलें.] वारले जेथें । [त. जालों. पं. जातों तेणें पंथें सादावीळ.] जातों तेणें पंथें 
संतसंगें ॥१ ॥ संतीं हें पहिलें लाविलें निज्ञाण | ते खुणा पाहोन गर्जे नाम ॥२॥ तुका ह्मणे तुह्लीं चला या चि 
वाटे । [दे. पांडुरंग भेटे सर्वश्वने. त. पांडुरंग भेटे सर्वश्वने.] भरवझानें भेटे पांडुरंग ॥३ ॥ 





३७४१. कईंर्चे कारण । तृष्णा वाढविते सीण ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ काय करूनि ऐसा संग | सोसें चि तूं 
पांडुरंग ॥७ ॥ रूपीं नाहीं गोडी | हांवे हांवे उर फोडी ॥२॥ तुका न पडे भरी । ऐज्ञा वरदळाचे थोरी ॥३ ॥ 





३७४२. धन्य तो ग्राम जेथें हरिदास । धन्य तो चि [पं. वंश भक्तिभाग्य.] वास भाग्य तया ॥१॥॥ध्रु. ॥ 
ब्रह्मज्ञान तेथे [पं. जेथें] असे घरोघरीं । धन्य [पं. 'त्या' नाही.] त्या नरनारी चतुर्भुज ॥ % ॥ नाहीं पापा रिघ 
काळाचें जीवन [पं. खंडन.] । हरिनामकीर्त्तन घरोघरीं ॥ २ ॥ तुका ह्मणे तिहीं तारिळें सकळां । आपल्या 
कोटिकुळासहित जीव [पं. वंश.] ॥३॥ 








३७४३. मारूं नये सर्प संतांचिये दृष्टी । होतील ते कष्ठी व्यापकपणें ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ एक सूत्र जीवशिवीं 
आइक्यता । रोम उपडितां अंग कांपे ॥ ७ ॥ नाहीं साहों येत दुखाची ते जाती । परपीडा [पं. होती.] भूतीं साम्य 
जालें ॥२॥ तुका ह्मणे दिला नीतीचा संकेत | पुजा नांवें चित्त [पं. सुख.] सुखी तेणें ॥३॥ 








३७४४. भय होतें आह्मीपणें । पाठी येणें घातलें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥अवघा आपुला चि देश [दे. त. देष.] । 
काळा लेश [दे. लेसे.] उरे चि [पं. 'चि' नाही.] ना ॥४ ॥ समर्थाचे नाम घेतां | मग चिंता काशाची ॥२ ॥ तुका ह्मणे 
नारायणे । जालें जिणें सुखाचे ॥३॥ 








३७४५. विषम वाटे दुरवरी । चाळूनि परती [पं. धरी.] धरी । मागील ते उरी । नाहीं उरली भयाची ॥१ 
॥॥ ध्रु. ॥ मुख्य न व्हावा तो नाड | सेवटाचे हातीं गोड । सरलिया चाड । मग कैचे उद्वेग ॥& ॥ होता पहिला 





विषयानुक्रम 


[दे. परजीला.] अभ्यास । समयीं घालावया कास | तेव्हां [पं. *लटिके ते दोष । योग.] लटिके दोष । योगें अनुतापाच्या 
॥२॥ तुका ह्मणे आहे | बुद्धी केलियानें साहे । जवळी च [त. पं. पाहे.] पाहें । देव वाट स्मरणाची ॥३॥ 








३७४६. आतां कोठे धांवे मन । तुझे चरण देखिळिया ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ भाग गेळा सीण गेला । अवघा 
जाला आनंदु ॥ ७ ॥ प्रेमरसें बेसळी मिठी । आवडी [पं. लाटी.] लाठी मुखासी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आह्मां जोगें । 
विठ्ठल घोगें खरें माप ॥३॥ 


३७४७. विश्वीं विश्वंभर । बोळे वेदांतींचा [पं. वेदांताचे.] सार ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जगीं जगदीश । शास्त्रें वदती 
[दे. त. सावकास.] सावकाश ॥ 9 ॥ व्यापिले हें नारायणें । ऐसीं गर्जती पुराणें ॥२ ॥ जनीं जनार्दन । संत बोलती 
[दे. वचने.] वचन ॥३ ॥ सूर्याचिया परी । तुका [पं. जगी.] लोकीं क्रीडा करी ॥४॥ 





३७४८. निरोधती [पं. निरोधितो.] परि न मोडे विकार । बहु हीं दुस्तर विषयद्वारें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ राहातेति 
तुह्मी भरोनि अंतरीं । होतों तदाकारी निर्विषयचि [दे. निर्विषचि. पं. निर्विषय.] ॥ ७ ॥ कृपेचिया साक्षी असती जवळी 
। वचनें मोकळीं सरत नाहीं ॥२॥ तुका ह्मणे ताळा मेळवणीपाशीं । विनंती पायापाशीं हे चि करीं ॥३॥ 





३७४९. अद्वय चि द्वय जालें चि कारण | धरिले [त. नारायण.] नारायणे भक्तिसुख ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
अपरोक्ष आकार जाला चतुर्भुज | [पं. एकतत्वी.] एकतत्त्व बीज भिन्न नाहीं ॥ ७ ॥ शून्य निरसूनि [दे. त. निरशुन्यी. 
पं. निरशून्य] राहिलें निर्मळ । तें दिसे केवळ विटेवरी [दे. इटेवरी.] ॥ २ ॥ सुखें घ्यावें नाम वदना ही चाड । सरिता 
वापी आड एक पाणी ॥३ ॥ तुका ह्मणे मी च आहें तेणें सुखें । भेद [पं. भेट नाहीं मुखें । नाम गातां.] नाहीं मुखें नाम 
गातों ॥४॥ 











३७५०. उदार चक्रवर्ती । वैकुंठीचा भूपति । पुंडलिकाचिया प्रीती । विटेवरी राहिला ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
सर्वसिद्धीचा दातार । सवें आणिला परिवार | भक्ता [पं. अभयकर.] अभयंकर | घ्याघ्या ऐसें ह्मणतसे ॥७ ॥ 
जेणें हें विश्व निर्मिले । महर्षीदेवा [पं. देवातें स्थापिलें.] संस्थापिळें । एकवीस स्वर्गांते धरिळें । सत्तामात्रें 
आपुलिया ॥ २ ॥ तुका ह्मणे कृपावंत । इच्छिले [पं. पुरविले मनोरथ.] पुरवी अर्थ । रिद्धिसिद्धिमुक्‍ती [पं. रिद्धीसिद्धी 
मोक्ष.] देत [दे. देतसे.] । शेखीं [त. पं. सेखी.] संग आपुला ॥३॥ 











३७५१. सकलगुणें संपन्न । एक देवाचें लक्षण ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. कोठें कांहीं कोठें काहीं ,] वरकड कोठें 
कांहीं ॥ एक आहे एक नाहीं ॥& ॥ षड॒गुण ऐश्वर्य संपन्न । एक भगवंती जाण ॥ २ ॥ तुका ह्मणे जेंजें बोला । 
तेंते साजे या विठ्ठला ॥३॥ 





३७५२. वैकुंठींचें [पं. सुख पंढरीये आलें । पुंडलिकें सांटविलें.] सुख पंढरिये आलें । अवघे पुंडलिकें सांटविळें ॥ 
१॥॥ ध्रु. ॥ घ्या रे घ्या रे माझे बाप | जिव्हा घेउनि खरें माप | करा एक खेप | [दे. 'मग करणें न लगे' यापुढें समासावर 
मागून 'कांहीं खेप' असा शोध घातला आहे. त. “न लगे' यापुढें "कांहीं खेप' असें होतें. त्यापैकी 'खेप' खोडलें आहे. पं. 'मग न लगे हिंडणें,' असें 
आहे.] मग करणें न लगे ॥ & ॥ विषय गुंडोनी ठेंवीं [पं. 'ठेवी' नाही.] पसारा | [पं. धांव घाला पंढरपुरा.] मग धांव घ्या 
पंढरपुरा ॥ २ ॥ जंव [पं. 'जंव' नाही.] आहे आयुष्याचा लेश । तंव [पं. 'तंव' नाही.] करीं पंढरीचा वास ॥३ ॥ अळस 
न [पं. करीं या लाभाचा.] करीं लाभाचा । तुका विनवी कुणबियाचा ॥४॥ 





विषयानुक्रम 





३७५३. देवाचें चरित्र [पं. नावडे सर्वथा । विनोदाची कथा०.] नाठवे सर्वथा । विनोदार्थ कथा गोड वाटे ॥१ ॥ 
हातावरि हात हासोनि आफळी । वाजवितां टाळी लाज वाटे ॥२॥ तुका ह्मणे थुंका त्याच्या तोंडावरि । जातो 
यमपुरी भोगावया ॥३॥ 





३७५४. अद्वैतीं तों माझें नाहीं समाधान । गोड हे चरण सेवा तुझी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥करूनी उचित देई हें 
चि दान । आवडे कीर्तन नाम तुझे ॥ ७ ॥ देवभक्तपण सुखाचा सोहळा । ठेवुनी निराळा दावी मज ॥२॥ 
तुका ह्मणे आहे तुझें हें सकळ । कोणी [त. कोणे.] एके काळें देई मज ॥३॥ 








३७५५. हें चि माझें तप हें चि माझे दान । हें चि अनुष्ठान नाम तुझे ॥१॥॥ध्रु. ॥हें चि माझें तीर्थ हेंचि 
माझें व्रत । सत्य हें सुकृत नाम तुझे ॥७ ॥ हा चि माझा धर्म हें चि मार्झे कर्म | हा चि नित्यनेम नाम तुझें ॥२॥ 
हा चि माझा योग हा चि माझा यज्ञ । हें चि जपध्यान नाम तुझें ॥३ ॥ हें [पं. हें कडवें नाही.] चि माझें ज्ञान श्रवण 
मनन । हें चि निजध्यासन नाम तुझें ॥४॥ हा चि कुळाचार हा चि कुळधर्म | हा चि नित्यनेम नाम तुझे ॥५॥ 
हा माझा आचार हा माझा विचार । हा माझा निर्धार नाम तुझे ॥६॥ तुका ह्मणे दुजें सांगायासि [पं. सांगावया०.] 
नाहीं । नामेंविण कांहीं धनवित्त ॥७॥ 











३७५६. कोणें [वे. कोण.] साक्षीविण । केलें उद्धारा भजन ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसें सांगा जी दातारा । माझी 
भक्ति परंपरा ॥ % ॥ कोणें नाहीं केली आळी । ब्रह्मज्ञानाहुनि वेगळी ॥ २ ॥ कोणाचें तों [त. त्वां. पं. तें.] कोड । 
नाहीं पुरविळा लाड ॥ ३ ॥ कोणाच्या उद्धारा | केला विलंब माघारा ॥४ ॥ तुका ह्मणे भिन्न | [वे. कांहो बोले. पं. कां 
हे बोला.] कांहो बोलें साक्षीविण ॥५॥ 











३७५७. सुखरूप चाली । हळूहळू उसंतिली ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ बाळगोपाळांची वाट । सेव्यसेवकता [दे. त. 
सेवे सेवकता.] नीट ॥ & ॥ जरी झाला श्रम । तरी पडों नये भ्रम ॥२॥ तुका ह्मणे दासां । देव सरिसासरिसा ॥ ३ 
॥ 





३७५८. चुकली ते [त. ती.] वाट । पुढें सांपडवी नीट ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ह्मणउनी गर्भवास । नेणती ते [पं. 
हे.] हरिचे दास ॥ ७ ॥ संचिताचा संग । काय जाणों [दे. पावे.] पावे भंग ॥ २ ॥ तुका ह्मणे दृष्टी । उघडितों नव्हे 
कष्टी॥३॥ 


३७५९. कइं तो दिवस देखेन [दे. त. देखेन डोळां.] मी डोळां । कल्याण मंगळामंगळाचें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. 
आयुष्या.] आयुष्याच्या शेवटीं पायांसवें भेटी । कळिवरें तुटी [त. पं. जाल्या तरे.] जाल्या त्वरे ॥& ॥ सरो हें संचित 
पदरींचा गोवा | [वे. उताविळें.] उताविळ देवा मन जालें ॥२ ॥ पाउलापाउलीं करितां विचार । अनंतविकार 
चित्ता अंगीं ॥३॥ ह्मणउनि भयाभीत होतो जीव । भाकितसें कींव [पं. अटाहास्ये.] अटाहासें ॥४ ॥ तुका [पं. 'तुका 
ह्मणे” व 'दुःखाच्या उत्तरीं० यांच्या जागा परस्पराज्ीं बदलल्या आहेत.] ह्मणे होइल आइकिळलें ' कानीं । तरि चक्रपाणी धांव 
घाला ॥५ ॥ दुःखाच्या उत्तरी आळविले पाय । पाहणें तों [पं. ते.] काय अजून अंत [पं.आतां.] ॥६॥ 








३७६०. कळीं येतें वर्म । तरी न पवतों श्रम ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तुह्मां शिरीं होता भार । आह्यां कैचा संचार 
[पं. संसार.] ॥ 9 ॥ होतें अभयदान । तरी स्थिर होतें मन ॥२॥ तुका ह्मणे पाहें । ऐसी वाट उभा आहें ॥३॥ 





विषयानुक्रम 





३७६१. वारंवार हा चि न पडावा विसर । वसावें अंतर तुमच्या गुणीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ इच्छेचा ये दाता तूं 
एक समर्था । अगा कृपावंता मायबापा ॥ ७ ॥ ळाभाचिये वोढी [दे. उताविळे.] उताविळ मन । त्यापरि चिंतन 
चरणाचें ॥२॥ तुका ह्मणे जीवीं जीवन ओलावा । पांडुरंगे द्यावा ज्ञीप्र आतां ॥३॥ 





३७६२. आइका माझीं कवतुकउत्तरें । देउनी सादरें चित्त देवा ॥१॥॥ ध्रु. ॥ वोरसें आवडी आलों 
पायापासीं । होय तें [पं. मानसीं.] मनेसीं सुख कीजे ॥ & ॥ तुमचे न भंगे सर्वोत्तमपण । करितां समाधान 
ळेंकराचें ॥२॥ तुका ह्मणे जरी बोलतों बोबडें । तरी [पं. लाड कोडें. दे. वाडे कोडे.] वाडे कोडें कवतुक ॥३॥ 


३७६३. जन्मा आलियाचा लाभ । पद्मनाभदरुषणें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पाठीलागा येतो काळ । तूं [दे. 
कृपाळु.] कृपाळ माउली ॥ ७ ॥ कोण्या उपाये हें घडे । भव आंगडें सुटकेचे ॥२॥ बहु उसंतीत आलों । तया 
भ्यालों स्थळासी ॥३॥ तुका ह्मणे तूं जननी ।ये निर्वाणी विठ्ठले ॥४॥ 


३७६४. नाहीं गुणदोष लिपों देत अंगीं । झाडितां प्रसंगीं वरावरी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ निकटवासिया [पं. 
आळविता.] आळवितों धांवा । तेथूनियां देवा सोडवूनी ॥ 9 ॥ उमटे अंतरीं तें करूं प्रगट । कळोनी बोभाटं धांव 
घालीं ॥२॥ तुका ह्मणे तरि वांचलों या काळें । समर्थाचे बळे सुखी असों ॥३॥ 














३७६५. आतां येणें पडिपाडें । रस सेवूं हा निवाडें । मुंगी नेली गोडें । ठेविलिये अडचणी ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
तैसें होय माझ्या जीवा । चरण न सोडीं केशवा । विषयबुद्धि हेवा । वोस पडो सकळ ॥ & ॥ भुकेलिया [दे. 
स्नाना. पं. स्तना.] श्वाना । गांठ पडे सवें अन्ना । [पं. भुंक.] भुंको पाहे प्राणा । परि तोंडिंची न सोडी ॥ २ ॥ काय 
जिकियेलें मन | जीवित्व कामातुरा तृण । मागे विभिचारिण [पं. अविभिचारिण.] | भक्‍ती तुका ये जाती ॥३॥ 





३७६६. न पवीजे तया ठाया । आलों [पं. कायाक्लेज्नेचि.] कायाक्लेशेसीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां माझें आणीं 
मना । नारायणा ओजेचें ॥ ७ ॥ बहु रिणें पिडिलों फार । परिहार करावा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे निर्बळशक्‍ति । 
काकुलती म्हुण येतों ॥३॥ 





३७६७. बहु फिरलों ठायाठाव । कोठें भाव पुरे चि ना ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ समाधान तों पावलों । उरलों 
बोलों यावरि ॥ ७ ॥ घे [पं. घेईंगा«.] गा देवा आशीर्वाद । आमुच्या नांद भाग्याने ॥ २ ॥ तुका ह्मणे जेवू आधी । 
खवखव मधीं सारावी ॥३॥ 








३७६८. कोण येर्थे रिता गेला । जो जो आला या ठाया ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तातडी ते काय आतां । ज्याची 
चिंता तयासी ॥ & ॥ नांवासाटीं नेघें भार । न लगे फार वित्पत्ति ॥२॥ तुका ह्मणे न लगे जावें । कोठे देवें [पं. 
सुचेना. दे. सुचनें.] सुचने ॥३ ॥ 











३७६९. इंद्रियाचें पुरे कोड । तें चि गोड पुढती ही ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जावें ह्मणती पंढरपुरा । हा चि बरा 
संसार ॥७॥ बैसले तें मनामुळीं । सुख डोळीं देखिले ॥२॥ तुका ह्मणे देती कान । वाणावाण निवडूनी ॥३॥ 








३७७०. आतां देवा मोकळिलें । तुह्मी भलें दिसेना ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां नाहीं जीवभाव । उरला ठाव 
वेगळा ॥ ७ ॥ सांभाळुन घ्यावें देवा । आपणासवा यावरि ॥२ ॥ तुका ह्मणे नग्न भाज । तरि ते लाज स्वामीसी 
॥३॥ 





विषयानुक्रम 





३७७१. आशाबद्ध आह्मी भाकितसों कींव । तत्पर हा जीव कार्यापाशीं ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ प्रतिउत्तराची 
पाहातसें वाट । करूनि बोभाट महाद्वारीं ॥& ॥ आपुल्या उचितें करूनियां ठेवीं । संबंध गोसावी तोडोनियां ॥ 
२॥ तुका ह्मणे एक जालिया निवड । कोण बडबड करी मग ॥३॥ 








३७७२. खद्योतें फुलविलें रविपुढें डुंग । साक्षी तंव जग उभयतां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आपल्या आपण नाहीं 
[पं. शोभे.] शोभो येत । चार करी स्फीत दाखवूनि ॥ ७ ॥ खाणार ताकार्चे [दे. आसातें. त. असा ते.] असे तें माजीरें । 
आपणें चि अधीर कळीं येतें ॥२॥ तुका ह्मणे जळो मैंदाची मवाळी । दावूनियां नळी कापी सुखें ॥३॥ 





३७७३. नाहीं सरो येत कोरड्या उत्तरीं । जिव्हाळ्याची बरी ओल ठायीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ आपुलिया 
हिता मानिसी कारण । सत्या नारायण [दे. त. साहे.] साह्य असो निर्वाणी निवाड होतो आगीमुखें । तप्त लोह 
सुखें धरितां हातीं ॥ २॥ तुका ह्मणे नेम न [पं. ढळ्तां.] टळतां बरें । खर्‍यासी चि खरें ऐसें [पं. असे नाम .] नांव ॥ ३ 
॥ 


३७७४. आलों उल्लंघुनि दुःखाचे पर्वत । पायांपाश्ीं हित तुमच्या तरी ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. न देखेचि लासा.] 
न देखेल लासा दुःखी होतें मन । [दे. कठिणें कठिणें.] कठिणें कठिण वाटतसे ॥ ७ ॥ नव्हे सांडी परि वाटतें 
निरास ।न ये माझा दिस संकल्पाचा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे तुह्मी सदैव जी देवा । माझ्या हा चि जीवा एक ठाव ॥ 
३॥ 








३७७५. किती सोसिती करंटीं । नेणों संसाराची आटी । सर्वकाळ पोटीं । चिंतेची हळहळ ॥१॥॥ ध्रु. 
॥ रिकामिया तोंडें राम । काय उच्चारितां श्रम । उफराटा भ्रम । गोवी विषय माजिरा ॥ ७ ॥ कळतां न कळे । 
उघडे झाकियेले डोळे | भरलें त्याचे चाळे । अंगीं वारें मायेचें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे जन । ऐसें नांवबुद्धिहीन । 
बहुरंगे भिन्न | एकीं एक निमाळें [दे. निमलें. पं. निर्मिले.] ॥३ ॥ 











३७७६. मंगळाचा मंगळ सांटा | विट तोटा नेणे तें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ हें भरा साते आलें । भलें भलें 
ह्मणवावें ॥७ ॥ जनीं जनार्दन वसे । येथें दिसे तें श्नुद्ध ॥२॥ तुका ह्मणे बहुतां मुखें । खरें सुखें ठेवावें ॥३॥ 





३७७७. नामाचा महिमा बोलिलों [पं. बोलतों.] उत्कर्ष | अंगा कांहीं रस [पं.रंग.]नयेचितो॥१॥॥ ध्रु. 
॥ कैसें समाधान राहे पांडुरंगा । न लगे चि अंगा आणी कांहीं ॥७ ॥ लाभाविये अंगीं सोस कवतुकें । फिक्याचें 
तें फिकें वेवसाव [त. व्येवसाव. पं. व्यवसाव.] ॥ २ ॥ तुका ह्मणे करा आपुला महिमा । नका जाऊं धर्मावरि माझ्या ॥ 
३॥ 








३७७८. हें चि वारंवार । पडताळुनी उत्तर ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ करितों पायांसी विनंती । नुपेक्षावे कमळापती 
॥ ४ ॥ गंगोदकें [पं. गंगोदक] गंगे | [पं. आर्घ्ये.] अर्घ्य द्यावें पांडुरंगे ॥ २ ॥ जोडोनियां हात । करी तुका प्रणिपात ॥ 
३॥ 


३७७९. अवचित या तुमच्या पायां । देवराया पावलों ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ बरवें जालें देशाउर । आल्या दुर 


सारिखे ॥ & ॥ राहोनियां जातों ठाया । आलियाची निज्लाणी [दे. पं. निशानी.] ॥ २ ॥ तुका ह्मणे चरणसेवा । 
जोडी हेवा लाधली ॥३॥ 


विषयानुक्रम 


३७८०. आतां पाविजेल घरा । या दातारा संगती ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पायावरि ठेवूं [पं. ठेउनी.] माथा । 
सर्वथा हा नुपेक्षी ॥ ७ ॥ येथून तेथवरि आतां । नाहीं सत्ता आणिकांची ॥ २ ॥ तुका ह्मणे चक्रपाणी । शिरोमणी 
बळियांचा ॥३॥ 


३७८१. बरवें माझ्या केलें मर्ने । पंथे येणे निघालें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ अभरये च जावें ठाया । देवराया प्रतापें 
॥% ॥ साधनाचा न लगे पांग । अवघें सांग कीर्तन ॥ २ ॥ तुका ह्यणे [पं. सत्ताधारी.] सत्ता थोरी । कोण करी 
खोळंबा ॥३॥ 





३७८२. मागें पुढें नाहीं । दुजें यावेगळें कांहीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नाहीं उरलें आणीक । केला झाडा 
सकळिक ॥ ७ ॥ विश्वासावांचून । नांवें दुजियाचे शून्य ॥ २ ॥ देवाविण [दे. देवाविण कांहीं । बोलायाची उरी नाहीं । पं. 
तुका ह्मणे काहीं । बोलायाची उरी नाहीं ॥. देहूच्या पाठांत या अभंगांत 'तुका' असें नेहमींच्या शैलीप्रमाणें कोठें नाहीं. ] कांहीं | तुका ह्मणे 
उरी नाहीं ॥३॥ 








३७८३. वैराग्याचा अंगीं जालासे संचार । इच्छी वनांतर सेवावया ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कां जी [पं. माझें.] याचें 
करूं नये समाधान । वियोगार्ने मन सिणतसे [त. दुःखी होतें.] ॥ ७ ॥ नये चि [दे. यावया.] न्यावया पंढरीचे मूळ । न 
देवे चि माळ कंठींची ही ॥२॥ तुका ह्मणे जालें अप्रीतीर्चे जिणें । लाजिर हें वाणे सेवा करी ॥३॥ 


३७८४. आळिकरा कोठें साहातें कठिण । आपुला तें [पं. तो.] प्राण देऊं पाहे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ सांभाळावे 
मायबापें कृपादृष्टी । पीडितां तों [पं. ते.] दृष्टी देखो नये ॥ & ॥ अंतरलों मागें संवसारा हातीं । पायांपें सरतीं 
जालों नाहीं ॥२॥ तुका ह्मणे तुह्ली विचारा जी देवा । ठेवाल तें ठेवा कोणे परी ॥३॥ 








३७८५. स्वप्नींचें हें धन हातीं ना पदरीं । प्रत्यक्ष कां हरि होऊं नये ॥१॥॥ ध्रु. ॥आजुनि कां करा 
चाळवाचाळवी । सावकाशें द्यावी सत्य भेटी ॥ & ॥ बोलोनियां फेडा जीवींची काजळी । पाहेन कोमळीं 
चरणांबुर्जे ॥२॥ तुका ह्मणे माझ्या जीवींचिया जीवा । सारूनियां ठेवा पडदा आतां ॥३॥ 











३७८६. येतील अंतरा शिष्टाचे अनुभव । तळमळी जीव तया सुखा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां माझा जीव 
घेउनियां बळी । बैसवावें वोळी संतांचिये ॥ ७ ॥ विस्तारिळी वाचा फळेंविण वेल | कोरडे चि बोल फोस वांझे 
॥२॥ तुका ह्मणे आलों निर्वाणा च वरी । राहों नेदी उरी नारायणा ॥३॥ 








३७८७. ह्मणउनि काय [त. जेऊं दे. 'जीऊं' असतां 'जेऊ' केलें आहे.] जीऊं [दे. भक्‍्तपण.] भक्‍तपणें । जायाचीं 
भूषणे अळंकार ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥आपुल्या कष्टाची करूनियां जोडी । मिरवीन उघडी इच्छावसें ॥७॥ तुके तरि 
तुकीं खर्‍याचे उत्तम । मुलाम्याचा भ्रम कोठवरि ॥ २ ॥ तुका ह्मणे पुढें आणि [पं. 'मार्गे' हा शब्द नाहीं.] मागे फांस । 
पावेंऐसा नासन करीं देवा ॥३॥ 





३७८८. आपण चि व्हाल साहे । [दे. मुळांत दिला आहे असा पाठ होता तोच चांगला आहे. परंतु पुढें कोणीं त. प्रतीवरून 
“करीयला हें निर्वाणी' असा केला आहे. पं. कार्य आहे निर्वाणीचें] कसियाला हे धांवणी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ भाकिली ते उरली कींव 
। आहे जीव जीवपणें ॥& ॥ आहाच कैंचा बीजा मोड । प्रीति कोड वांचूनि ॥ २ ॥ तुका ह्मणे दंडिन काया । 
याल तया धांवणिया ॥३ ॥ 


विषयानुक्रम 


३७८९. निश्चितीने होतों करुनियां सेवा । कां जी मन देवा उद्देगिळें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ अनंत उठती 
चित्ताचे तरंग । करावा हा त्याग वाटतसे ॥ ७ ॥ कोण तुह्यांविण मनाचा चाळक । दुजें सांगा एक नारायणा ॥ 
२॥ तुके ह्मणे माझा मांडिला विनोद । करऊं नेणें छंद कराल काइ॥३॥ 








३७९०. ['आश्वासावे»” हा अभंग त. दुबार (अ. ३८०३ व ३९९३ हे पाहा) आहे व दे. ही दुबार (भा. २, अ. ७२६ व ९३७ पाहा) आहे. 
त्यांत दुसऱ्या ठिकाणीं ह्मणजे ३९९३ व ९३७ यांत 'आश्वासा देवास' आहे. ] आश्वासावे दास । तरी [दे. पहिल्या ठिकाणीं ह्मणजे ७२६ यांत 
“घडे विश्वास' असें आहे.] घडे तो विश्वास ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नाहीं चुकत चाकरी । [दे. (७२६) पुट लाडे शोचे थोरी] फुटे 
लळाडस्याचे थोरी ॥ ७ ॥ स्वामीच्या उत्तरें । सुख वाटे [त. (दोहीं ठिकाणीं) अभयंकरें.] अभयें करें ॥२॥न मर्गे परि 
भातें । तुका ह्मणे निढळ [वे. (९३७) निढळे रितें.] वाटे ॥३॥ 


३७९१. जेणें होय हित । तें तू जाणसी उचित ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मज [पं. लाऊं नको.] नको लावूं तैसें । वांयां 
जायें ऐसें पिसें ॥ ७ ॥ [पं. धरितो मी.] धरितोसी सत्ता । होसी सकळ जाणता ॥ २ ॥ चतुराच्या राया । 
अंगीकारावें [पं. जागी करावे.] तुकया ॥३ ॥ 








३७९२. राहे उभा वादावादीं । तरी फंदीं सांपडे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ लव्हाळ्यासी कोठें बळ । करिळ जळ 
आपुलें ॥ ७ ॥ कठिणासी बळजोडा । [दे. त. नर्म.] नम्न पीडा देखेना ॥२ ॥ तुका ह्मणे सर्वरसीं । मिळे त्यासी 
गोत तें ॥३॥ 


३७९३. ह्मणउनि जाली तुटी । नाहीं भेटी अहंकारें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ दाखविलें देवें वर्म । अवघा [पं. 
आवघ्या.] भ्रम नासला ॥ ७ ॥ हातें मुरगाळितां कान । नाहीं भिन्न वेदना ॥ २ ॥ तुका ह्मणे एकांतसुखें । अवघे 
गोते गुंतळें ॥३॥ 





३७९४. न पडो आतां हाडीं घाव । मध्यें कींव [पं. नाञ्कक.] नासक ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ करविली आत्महत्या । 
जीवा [दे. कां द्वधाचा. त. कां त्यां दवंधाचा.] कां त्या द्वंदाच्या ॥ ७ ॥ आशापाशीं गुंतला गळा । तेणें कळाहीन जालों ॥ 
२॥ तुका ह्मणे लावूं मुळी । जीवकुळी थारेसी [दे. त. थोरेसी.] ॥३ ॥ 








३७९५. सामावे कारण । नाहीं सोसत धरणें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. लाही थीके.] ळादी थींके लाजिरवाणी । 
हीनकमाईची [त. धणी. पं. वाणी.] घाणी ॥ & ॥ [पं. पुष्पा.] पुष्प जवळी नाका । दुर्गंधीच्या नांवें थुंका [पं. थुं.] ॥२॥ 
तुका ह्मणे किती । उपदेशहीन जाती ॥३॥ 








३७९६. असाल ते तुह्मी असा । आह्मी सहसा निवडों ना ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अनुसरलों एका चित्ते । 
हातोंहातें गीवसीत [दे. गींवसित. त. गीवंसीत.] ॥ ४ ॥ गुणदोष काझासाटीं । तुमचे पोटीं वागवूं ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
दुर्जे आतां । कोठें चित्ता आतळों ॥३॥ 











३७९७. सोंवळा होऊं तों वोंवळें जडलें । सांडीमांडी बोलतोंडीं बीजीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ एकसरीं केलीं 
कळिवरें साटी । आतां नका तुटी पायांसवें ॥७ ॥ संकल्पीं [संकल्प.] विकल्प पापाचा सुकाळ । रज्नुसर्प मूळ 
मरणाचे ॥२॥ तुका ह्यणे हें [पं. त. तूं हे.] तूं ब्रह्मांड चाळिता । मी कां करूं चिंता पांडुरंगा ॥३॥ 











विषयानुक्रम 


३७९८. [दे. आहे तैसा आतां आहे०. त. आहे तैसा आतां आहे०.] आहे तैसा आतां आहें ठायीं बरा । ठेविलों [पं. 
ठेविले.] दातारा उचितें त्या ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ वचनाचा भार पडिलिया शिरीं । जालें मग भारी उतरेना ॥& ॥ 
अबोल्याची सवे लावुनियां मना । [त. फाकू नेंदू.] फाकों नेदीं गुणा ऐसें करूं ॥२ ॥ तुका ह्मणे आह्यां गोंवळ्याचा 
संग । [पं. राखावें.] राखते तें अंग जाणतसों ॥३॥ 





३७९९. तूं माझा कोंवसा। परी न कळे या धसां ॥१॥॥ ध्रु. ॥कूट खाती मागें पुढें । जाती निरयगांवा 
[दे. त. बरये०.] पुढें ॥ & ॥ मज [दे. त. माझी ह्मणती कवी.] ह्मणताती कवी । निषेधुनि पापी जीवीं ॥२॥ तुका ह्मणे 
पांडुरंगा | आतां कोण लेखी जगा ॥३॥ 


३८००. दर्पणासी बुजे | [पं. नकटें.] नखटें तोंड पळवी लाजे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ गुण ज्याचे जो अंतरीं । तो 
चि त्यासी पीडा करी ॥ % ॥ चोरा रुचे निजी । देखोनियां विटे शश्ञी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे जन । देवा असे 
भाग्यहीन ॥३॥ 





३८०१. ह्मणउनि शरण जावें । सर्वभावे देवासी ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ तो हा उतरीळल पार । भवदुस्तरनदीचा 
॥% ॥ बहु आहे करुणावंत । अनंत हें नाम ज्या ॥२॥ तुका ह्मणे साक्षी आलें । तरी केलें प्रगट ॥३॥ 





३८०२. ऐसीं वर्मे आह्यां असोनियां हातीं । कां होऊं नेणतीं दिशाभुलळी ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पोटाळुनी पाय 
कवळीन उभा । कृपे पद्मनाभा हालों नेदीं ॥७ ॥ आपुले इच्छेसी घालीन संपुरष्टीं | श्रीमुख तें दृष्टी न्याहाळीन 
॥२॥ तुका ह्मणे बहु सांडियेलीं मतें । आपुल्या पुरतें धरुनी ठेलों ॥३॥ 








३८०३. रत्नाच्या वोवणी कांचे ऐज्रा धरी । आव्हेरुनी दुरी अधिकारें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जातिस्वमाव आला 
डोळ्यां आड । तया घडे नाड न कळतां ॥७ ॥ कामधेनु देखे जेझ्ा गाईहैसी । आणिकांतें ऐसी करोनियां ॥ २ 
॥ तुका ह्मणे काय बोलोनियां फार | जयाचा वेव्हार तया साजे ॥३॥ 





३८०४. तरी च [पं. 'च' नाहीं.] हीं केलीं । दाने वाईट चांगलीं ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [दे. येक येक. पं. येक येका.] एकें 
एका शोभवावें । केलें कवतुक देवें ॥ ७ ॥ काय त्याची सत्ता । सूत्र आणीक चाळिता ॥ २ ॥ तुका ह्मणे घुरें । 
डोळे [पं.भरी.] भरिळे परि खरें ॥३॥ 





३८०५. अंधळें तें सांगे सांगितल्या खुणा । अनुभव देखणा प्रगट त्या ॥ १ ॥ नांदणुक सांगे वडिलाचे 
बळ । कैसा तो दुर्बळ सुख पावे ॥२॥ तुका ह्मणे नांदो आपल्या प्रतापें । तयासी लोकांपें स्तुती सांगों ॥३॥ 











३८०६. [पं. 'करी' नाही.] करी आणिकांचा अपमान । खळ छळवादी ब्राह्मण । तया देतां दान । [त. पं. 
नर्का.] नरका जाती उभयतां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तैसें जालें दोघांजणां । मागतिया यजमाना । जाळियेळें वनां । 
आपणासहित कांचणी ॥ ७ ॥ घडितां दगडाची नाव । मोल क्लेश गेले वाव | तरता नाहीं ठाव | बुडवी तारू 
तरतीया ॥ २ ॥ चोरा दिधला सांटा । तेणें मारियेल्या वाटा | तुका ह्मणे [पं. ताटा.] ताठा । हें तंव दोघे नाडती ॥ 
३॥ 





३८०७. जळो ते जाणींव जळो ते शाहाणींव । राहो माझा भाव विठ्ठलपायीं ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥जळो तो 
आचार जळो तो विचार । राहो मन स्थीर विठ्ठलपायी ॥ ७ ॥ जळो हा लौकिक जळो दंभमान | लागो जीवा 





विषयानुक्रम 


[पं. मना. दे. जीव.] ध्यान विठ्ठलाचे ॥२॥ जळो हें शरीर जळो हा संबंध । राहो परमानंद [दे. त. माझा.] माझ्या कंठीं 
॥३ ॥ तुका ह्मणे येथें [पं. तेथें.] अवघें चि होय । धरीं मना सोय विठोबाची ॥४ ॥ 


३८०८. विश्वास धरूनि राहिलों निवांत । ठेवूनियां चित्त तुझे पायीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तरावें बुडावें 
तुझिया वचनें । निर्धार हा मनें केला [दे. माझा.] माझ्या ॥ ॥ न कळे हें मज साच चाळविलें । देसी तें उगले 
घेइन देवा ॥२॥ मागणें तें सरे ऐसें करीं देवा । नाहीं तरी सेवा सांगा पुढें ॥३ ॥ [पं. करावे ते काही की०.] करावें 
कांहीं कीं पाहावें उगळलें । तुका ह्मणे बोलें पांडुरंगा ॥४ ॥ 














३८०९. कोणी एकाचिया पोरें केली आळी । ठावी नाहीं पोळी मागे देखी ॥१॥॥ ध्रु. ॥ बुझाविलें 
हातीं देउनी खापर | छंद करकर वारियेली ॥ ७ ॥ तैसें [पं. करू नको.] नको करूं मज कृपावंता । काय नाहीं 
सत्ता तुझे हातीं ॥२॥ तुका ह्मणे मायबापाचें उचित । करावें हें [पं. स्व.] हित बाळकार्चे ॥३॥ 








३८१०. देवाचिये पायीं देई मना बुडी । नको धांवो वोढी इंद्रियांचे ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ सर्व सुखें तेथें होती 
एकवेळे । न सरती काळें कल्पांतीं ही ॥ ७ ॥ जाणें येणें खुंटे धांवे [पं. धाव येरझार.] वेरजार | न लगे डोंगर 
उसंतावे ॥ २ ॥ [दे. सांगन.] सांगणें तें तुज इतुलें चि आतां । [दे. त. पं. मानी.] मानीं धन कांता विषतुल्य ॥३॥ 
तुका ह्मणे तुझे होती उपकार । उतरों हा पार भवसिंधु ॥४॥ 








३८११. आह्मी विठ्ठलाचे दास जालों आतां । न चले हे सत्ता आणिकांची ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [त. न वारे.] 
नावरे तयासी ऐसें नाहीं दुजे । करितां पंढरिराजें काय नव्हे ॥ ७ ॥ कोठें तुज ठाव घ्यावयासी धांवा ।मना तूं 
विसावा घेई आतां ॥ २ ॥ इंद्रियांची वोढी मोडिला व्यापार । ज्या अंगें संचार [दे. चाळी.] चाळी तुज ॥३॥ तुका 
ह्मणे आह्मी जिकोनियां काळ । बैसलों निश्चळ होऊनियां ॥४॥ 











३८१२. [पं. सांगतों तुह्यांसी भजा०.] सांगतों तरि तुह्मी भजा रे विठ्ठला । नाहीं तरि गेला जन्म वांयां ॥१॥ 
करितां भरोवरी दुरावसी दुरी । भवाचिये पुरीं वाहावसी ॥२॥ कांहीं न लगे एक भाव चि कारण | तुका ह्मणे 
आण विठ्ठलाची ॥३॥ 











३८१३. [पं. शब्द झणी.] शब्दज्ञानी येऊं नेदीं दृष्टीपुढे । छळवादी कुडे अभक्त ते ॥१ ॥ जळो ते जाणींव 
जळो त्याचे दंभ । जळो त्यार्चे तोंड दुर्जनाचें ॥२॥ तुका ह्मणे येती दाटूनि छळाया । त्यांच्या बोडूं डोया न 
धरूं भीड ॥३॥ 








३८१४. [हा अभग दे. भा. २ (७५८ व १०६६), त. (३८२७ व ४०९५) असा दुबार आहे. दे. पहिल्या ठिकाणीं आनयासें. त. पहिल्या 
ठिकाणीं आनयासे. दे. व त. (दुसर्‍या ठिकाणीं) अन्यायासी.] अन्यायासी राजा [दे. व त. (दुसर्‍या) न करितां दंड ।.] जरि न करी 
दंड | [दे. बहुचक ते लंड. त. बहुचक लंड.] बहुच ते लंड पीडिती जना ॥१॥ने करी [दे. त. (दुसऱ्या ठिकाणीं) न करितां.] 
निगा कुणबी न काढितां तण | कैंचे येती कण हातासी ते ॥२॥ तुका ह्मणे संतां करूं नये [दे. त. (दुसर्‍या ठिकाणी) 
अनृत.] अनुचित । पाप नाहीं नीत विचारितां ॥३॥ 











३८१५. भले लोक नाहीं सांडीत ओळखी । हे तों झाली देखी दुसऱ्याची ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ असो आतां 
यासी काय चाले बळ | आपुलें कपाळ वोडवलें ॥ ७ ॥ समर्थासी काय [पं. काय.] कोणें हें ह्मणावें । आपुलिया 
जावें भोगावरि ॥२ ॥ तुका ह्मणे तुह्मां बोल नाहीं देवा । नाहीं केली सेवा मनोभावें ॥३॥ 








विषयानुक्रम 


३८१६. मुके होतां तुझ्या पदरीचें जातें । [पं. मूर्ख. दे. पूर्वी मूर्ख असा पाठ होता.] काय तें भोगितें मीमीपण ॥ १ 
॥ आपुलिये घरीं मैंद होउनी बसे [पं. बैसे.] । कवण कवणासी बोलों नका ॥ २ ॥ तुका ह्मणे तुह्मां सांगतों मी 
खुण । देवासी तें ध्यान लावुनि [पं.बैसा.] बसा ॥३॥ 

३८१७. आषाढी निकट । [पं. आला.] आणी कार्तिकीचा हाट ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥पुरे दोन्ही च बाजार । न 


लगे आणीक व्यापार ॥  ॥ तें चि [पं. घ्यावें द्यावें ] घ्यावें तें चि घ्यावें । कैवल्याच्या रासी भावें ॥२ ॥ कांहीं 
कोणा नेणे । विठो वांचूनि तुका ह्मणे ॥३॥ 








३८१८. देऊनियां प्रेम मागितले चित्त | जाली फिटाफिट तुह्यां आह्यां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ काशानें उदार 
तुह्यांसी ह्मणावें । एक नेसी [पं. भाव.] भावें एक देसी ॥ ७ ॥ देऊनियां थोडें नेसील हें [पं. वो.] फार । कुंटिसी 
विचार अवघियांचा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आह्यां भांडवल चित्त [पं. उचित.] । देऊनी दुश्चित पाडियेळें ॥३॥ 





३८१९. तातडीची धांव अंगा आणि भाव । खोळंबा तो वाव [दे. मग.] निश्चयाचा [पं. निश्चितीचा.] ॥१ ॥ ॥ 
ध्रु. ॥ ह्मणउनि बरी विचारावी चाली । [पं. उरली.] उरीचि ते बोली कामा येते ॥ % ॥ कोरडें वैराग्य माजिरा 
बडिवार । उतरे तो शूर अंगींचें तें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे बरी झऱर्‍याची ते चाली । सांचवण्या [पं. चाली.] खोली 
कैसीयांची ॥३॥ 











३८२०. मी तों बहु सुखी आनंदभरिता | आहें साधुसंतां मेळीं सदा ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ [दे. देवा कांही..] कांहीं 
व्हावे ऐसें नाहीं माझ्या जीवा । आणीक केशवा तुजविण ॥ ७ ॥ न लगे वैकुंठ मोक्ष सायुज्यता । सुख वाटे 
घेतां जन्म ऐसें ॥२ ॥ मृत्युलोकीं कोण धरिल [दे. धरिले.] वासना | पावावया जनासवें दुःख ॥३ ॥ तुका ह्मणे 
तुझा दास ऐसें लोकां । कांहीं सकळिकां कळीं यावें ॥४॥ 








३८२१. घ्या रे लुटी प्रेम सुख । फेडा आजि धणी । चुकला तो मुकला । जाली वेरझार हाणी ॥१॥॥ 
ध्रु. ॥ घाला घातला वैकुंठीं । करूनियां जीवें साटी । पुरविली पाठी । वैष्णवीं [पं. काळीचि.] काळाची ॥ ७ ॥ 
अवघे आणिलें अंबर । विठोसहित तेथें धुर । भेदूनि जिव्हार । नामबाणीं धरियेळा ॥ २ ॥ संचित प्रारब्ध 
क्रियमाण । अवघीं जालीं गहन । केलीं पापपुण्यें । देशधडी बापुडीं ॥३ ॥ आनंदें गर्जती निर्भर | घोष करिती 
निरंतर । कांपती असुर । वीर कवणा नांगवती ॥ ४ ॥ जें दुर्लभ ब्रह्मादिकां । आजि सांपडलें फुका ।घ्या रे 
ह्मणे तुका । सावचित्त होउनी ॥५॥ 





३८२२. तुझिया दासांचा हीन [त. हीण. पं. नाही.] जालों दास । न धरीं उदास मायबापा ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
तुजविण प्राण केसा राहों पाहे । वियोग न साहे क्षणभरि ॥ ७ ॥ आणिक माझ्या जीर्वे मोकलिली आस । पाहे 
तुझी वास पांडुरंगा ॥ २ ॥ सर्वभावे तुज आणिला उचित । राहिलों निश्चित [पं. त. निश्वीत.] तुझे पायीं ॥३॥ तुका 
ह्मणे तुज असो माझा भार । बोलतों मी फार काय जाणें ॥४॥ 











३८२३. ते चि करीं मात । जेणें होइल तुझें हित ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ काय बडबड [दे. आमित्य. त. आमित्ये. पं. 
निमित्य.] अमित । सुख जिव्हारीं सिणविसी ॥ ७ ॥ जो मुळव्याधी पीडिला । त्यासी देखोन हांसे खरजुला ॥ २ 
॥ [पं. आराथकरी. दे. 'आराथकरी' यांचे 'आरथकरी केलें आहे] आरथकरी [आरथकरी * आर्तकरी?] सोसी । त्यासि हांसे तो 
आळसी ॥ ३ ॥ क्षयरोगी ह्मणे परता । सर रोगिया तूं [पं. कुष्टता.] आतां ॥ ४ ॥ वडस दोहीं डोळां वाढले । [पं. 


विषयानुक्रम 


“आणीकाचे कोचे बोले” यांतील 'बोले* हें यमकास जुळतें खरें, परंतु तें दे. व त. यांत आढळत नाहीं. ] आणिकां कानें कोंचें ह्मणे ॥५॥ 
[पं. तुका लागे पायां .] तुका ह्मणे लागों पायां । ज्ुद्ध करा आपणियां ॥६॥ 


३८२४. कळों आला भाव माझा मज देवा | वांयांविण जीवा [दे. त. आठविलें. पं. आटी केली.] आटविलें ॥१ 
॥ जोडूनि अक्षरें केलीं तोंडपिटी । न लगे शेवटीं हातीं कांहीं ॥ २ ॥ तुका ह्मणे माझे गेळे दोन्ही ठाय । संसार 
[दे. सवसार.] ना पाय तुझे मज ॥३॥ 





३८२५. आतां तरी मज सांगा साच [दे. त. भाव.] भावें । काय म्यां करावें ऐसें देवा ॥१ ॥ चुकावया कर्म 
नव्हतें कारण | केला होय सीण अवघा चि ॥ २ ॥ [पं. या कडव्याच्या पूर्वी कळे ह्मणऊन करीतसे वाद । दिसे भेदाभेद अंतरींचा ॥' 
हें कडवें आहे.] तुका ह्मणे [दे. नको पानिखाण. त. देवा नको पाणी खाण. या दोन्ही पाठांत अर्थ दिसत नसून हे लेखकप्रमादानें होण्याचा 
फारच संभव दिसतो.] नको पाहूं निरवाण । देई कृपादान याचकासी ॥३॥ 





३८२६. बोल नाहीं तुझ्या दातृत्वपणासी । [दे. आह्यां नष्टवीसि.] आह्मी अविश्वासी सर्वभावें ॥ १ ॥ दंभें 
करी भक्ती सोंग दावी जना । अंतरीं भावना वेगळिया ॥ २ ॥ [पं. याच्यापूर्वी 'चित्ता तूं रे साक्षी तुज कळे सर्व | किती करू गर्व 
आतां पुढें ॥ हें कडवें आहे.] तुका ह्मणे देवा तूं काय करिसी । [दे. कर्म दृष्ट रासि०. पं. कर्म दुस्तराज्ी.] कर्मा दुस्तरासी 
आमुचिया ॥३॥ 








३८२७. नामधारकासी नाहीं वर्णावर्ण । लोखंड प्रमाण नाना जात ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ शस्त्र अथवा गोळे 
भलता प्रकार । परिसीं संस्कार सकळ [पं. 'ही' नाही.] ही हेम ॥ ७ ॥ [दे. त. प्रजन्य.] पर्जन्य वर्षतां जीवना 
वाहावट । तें समसकट गंगे मिळे ॥२॥ सर्व तें हें जाय गंगा चि होऊन । तेसा वर्णावर्ण नाहीं नामीं ॥३॥ 
महांपुरीं जेसें [पं. जेसेतेसें.] जातसे उदक । मध्यें ते तारक नाव जेसी ॥४ ॥ तये नावेसंगें ब्राह्मण तरती । केवीं ते 
बुडती अनामिक ॥५ ॥ नाना काष्ठजात पडतां हुताहनीं । ते जात होउनी एकरूप ॥ ६ ॥ तेथें निवडेना घुरे कीं 
चंदन । तैसा वर्णावर्ण नामीं नाहीं ॥७॥ पूर्वानुवोळख तें चि पै मरण । जरि पावे जीवन [पं. नामामृते.] नामामृत ॥ 
८ ॥ नामामृतें जालें मुळीचें स्मरण | सहज साधन तुका ह्मणे ॥९॥ 











३८२८. काय वांचोनियां जालों भूमिभार । तुझ्या पायीं थार नाहीं तरि ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ जातां भळें काय 
डोळियांचें काम । जरि पुरुषोत्तम न देखती ॥ ७ ॥ काय मुख बिळ श्वापदाचे धांम [दे. त. धांव.] । नित्य तुझें 
नांम [दे. त. नांव] नुच्चारितां ॥ २ ॥ तुका ह्मणे पैं [पं. आतां पांडुं..] या पांडुरंगाविण । न वचे चि क्षण जीव भला ॥३ 
॥ 





३८२९. सोइऱ्यासी [पं. सोयर्‍यासी.] करी पाहुणेर बरा । कांडितो ठोंबरा संतांळागीं [दे. संता साटी.] ॥ १ ॥ 
॥ध्रु. ॥ [पं. गाई देखोनिया.] गाईसी देखोनी बदबदा मारी । घोड्याची चाकरी गोड वाटे ॥ ७ ॥ [पं. पान फुल वेश्येसी 
नेतसे उदंड । देखो नेदी खांड ब्राह्मणासी ॥.] पान फुल नेतो वेश्येसी उदंड । ब्राह्मणासी खांड देऊं नेदी ॥२॥ पर्वकाळीं 
धर्म न करी [दे. कवडी.] नासरी । वेची राजद्वारीं [पं. द्रव्यराशी |] उदंड चि ॥३ ॥ कोर्त्तना [पं. पुराणीं बैसावया नाहीं 
रिकामटी ।] जावया होतसे हींपुष्टी । खेळतो सोंकटीं रात्रंदिवस ॥ ४ ॥ बाइलेच्या गोता आवडीने पोसी । 
मातापितियासी दवडितो ॥५ ॥ तुका ह्मणे त्यांच्या थुंका तोंडावरी । जातो यमपुरी भोगावया ॥६॥ 





३८३०. कां हो पांडुरंगा न करा धांवणें । तरि मज कोणें सोडवावें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तुझा ह्मणऊनि 
आणिकापें उभा । राहों हें तों शोभा नेदी आतां ॥ ७ ॥ काळे पुरविली पाठी [पं. दूरवर । पुढें पाय स्थिर राहों०.] दुरवरी 


विषयानुक्रम 


। पुढें पायां धीरी राहो नेदी ॥२॥ नको आणूं माझें संचित मनासी । पावन आहेसी [पं. पतित तूं] पतितां तूं ॥३॥ 
तुका ह्मणे चाळे आणिकांची सत्ता । तुज [पं. आठवितां.] आळवितां नवल हें ॥४॥ 


३८३१. कावळ्याच्या गळां मुक्ताफळमाळा । तरी काय त्याला भूषण [दे. त. सोंग.] शोभे ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
गजालागीं केला कस्तुरीचा लेप । तिचें तो स्वरूप काय जाणे ॥ ७ ॥ बकापुढें सांगे [दे. भावार्थे वचन ।.] 
भावार्थवचन । वाउगा चि सीण होय त्यासी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे तैसे अभाविक जन । त्यांसी वांयां सीण करूं नये 
॥३॥ 








३८३२. आतां धरितों पदरीं । तुज मज करीन सरी ॥ १ ॥ जालों जीवासी उदार । उभा ठाकलों 
समोर ॥२ ॥ तुका विनवीतसे संतां । ऐसें सांगा पंढरिनाथा ॥३ ॥ 
३८३३. न [दे. या अभंगांत सर्वत्र “कळसी* याच्याबद्दल 'कळेसि' असें आहे.] कळसी ज्ञाना न कळसीध्याना | न 


कळसी दर्शना धुंडाळितां ॥१॥ न कळसी आगमा न कळसी निगमा । न बोलवे सीमा वेदां पार ॥२ ॥ तुका 
ह्मणे तुझा नाहीं अंतपार | ह्मणोनि विचार पडिला मज ॥३॥ 








३८३४. पायां लावुनियां दोरी । भूंग बांधिला लेंकुरीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तैसा पावसी बंधन । मग सोडवील 
कोणे ॥७॥ गळां बांधोनियां दोरी । वांनर हिंडवी घरोघरीं ॥२॥ तुका ह्मणे पाहें । रीस धांपा देत आहे ॥३॥ 





३८३५. मायबापें सांभाळिती । लोभाकारणें पाळिती ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तैसा नव्हे देवराव | याचा कृपाळु 
स्वभाव ॥ ७ ॥ मनासारिखें न होतां । बाळकासी मारी माता ॥ २ ॥ तुका ह्मणे सांगूं किती । बाप लेंकासी 
मारिती ॥३॥ 





३८३६. धन मेळवूनि कोटी । सवें नये रे लंगोटी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. पान.] पार्ने खाज्लील उदंड । अंतीं 
जासी सुकल्या [पं. तोंड.] तोंडें ॥ ७ ॥ पलंग न्याहाल्या सुपती । शेवटीं गोवऱ्या सांगाती ॥२ ॥ तुका ह्मणे राम 
। एक विसरतां श्रम ॥३॥ 





३८३७. विनवितों चतुरा तुज विश्वंभरा । परियेसी दातारा पांडुरंगा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तुझे दास ऐसें जगीं 
वाखाणिलें । आतां नव्हे भलें मोकलितां ॥ ७ ॥ माझे गुणदोष कोण जाणे मात । पावनपतित नामतुर्झे ॥२॥ 
लोभ मोह माया आह्यां बांधवितां । तरि हा अनंता बोळ कोणा ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे मी तों पतित चि खरा । परि 
आलों दातारा हरण तुज ॥४॥ 











३८३८. त्राहे त्राहे त्राहे सोडवीं अनंता । लागों दे ममता तुझे पायीं ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥एक चि मागणें देई 
तुझी गोडी । न [पं. लवी.] लगे आवडी आणिकाची ॥ & ॥ तुझें [पं. गुण नाम.] नाम गुण वर्णीन पवाडे । आवडीच्या 
कोडें नाचों रंगीं ॥२ ॥ बापा विठ्ठलराया हें चि देई दान । जोडती चरण जेणें तुझे ॥३॥ आवडीसारिखें 
मागितले जरी | तुका ह्मणे करीं समाधान ॥४॥ 








३८३९. सुगरणीबाई थिता नास केला । गुळ तो घातला भाजीमध्यें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ क्षीरीमध्यें हिंग 
दुधामध्ये बोळ | थितें चि वोंगळ कैसें [पं. नाश केला.] केळें॥& ॥ [पं. याच्या पूर्वी '“हीरयाच्या पेठे आणियेल्या गारा । खांदीं शिरी 
भारा व्यर्थ वाहे ॥' हें कडवें आहे.] दळण दळोनी [पं. भरियेली.] भरू गेळी पाळी । भरडोनि वोंगळी नास केळा ॥२॥ 





विषयानुक्रम 





कापुराचे सांते आणिला लसण । वागवितां सीण दुःख होय ॥ ३ ॥ रत्नाचा जोहारी रत्न चि पारखी । येर 
देखोदेखीं [त. देखोवखीं.] हातीं घेती ॥४ ॥ तुका ह्मणे जरी योग घडे निका । न घडतां थुंका तोंडावरी ॥५॥ 








३८४०. बाप माझा दिनानाथ । वाट भक्तांची पाहात ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कर ठेवुनियां [दे. करी.] कटी । 
उभा चंद्रभागे [दे. तिरी.] तटीं ॥ ७ ॥ गळां वैजयंतीमाळा । रूपें डोळस सांवळा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे भेटावया । 
सदा उभारिल्या बाह्या ॥३॥ 





३८४१. माझें जीवन तुझे पाय | कृपाळुं तूं माझी माय ॥१॥॥ ध्रु. ॥ नेदी दिसो किविलवाणें | पांडुरंगा 
तुझें तान्हे ॥ ७ ॥ जन्ममरण तुजसाटीं । आणीक नेणें दुजी गोष्टी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे तुजविण । कोण हरिल 
माझा सीण ॥३॥ 





३८४२. कां रे पुंड्या [पं. प्रेमें] मातळलासी । उभें केलें विठ्ठलासी ॥१॥॥ ध्रु. ॥ऐसा कैसा रे तूं धीट | 
मागें भिरकाविली वीट ॥ ७ ॥ युगे जालीं अठ्ठावीस । अजुनी न ह्यमणसी बैस ॥ २ ॥ [त. हें सर्व कडवें नाहीं.] भाव 
देखोनि निकट । देवें सोडिलें वैकुंठ ॥३॥ तुका ह्मणे पुंडलिका । तूं [पं. तू विभक्त बळिया निका.] चि बळिया एक 
निका ॥४॥ 





३८४३. तुज पाहातां समोरी । दृष्टि न फिरे माघारी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ माझे चित्त तुझ्या पायां । मिठी 
पडिली पंढरिराया ॥ ७ ॥ नव्हे [दे. सरिता] सारितां निराळे । लवण मेळवितां जळे ॥२॥ तुका ह्मणे बळी | 
जीव दिला पायांतळीं ॥३॥ 








३८४४. उपदेश किती करावा खळासी । नावडे तयासी बरें कांहीं ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ शुद्ध [पं. 'कां' नाहीं] कां 
वासना नव्हे चांडाळाची । होळी संचिताची केली तेणें ॥ % ॥ नाहीं भाव मनीं नाइके वचन | [पं. आपुल्या.] 
आपला आपण [पं. नाडियेलें .] उणें घेतों ॥ २ ॥ तुका ह्मणे त्यासी काय व्याली रांड । [पं. करितो बडबड रात्र दिवस ।.] 
करी बडबड रिती दिसे ॥३॥ 





३८४५. समर्थासी लाज आपुल्या नामाची । शरण [पं. आली त्याची.] आल्याची लागे चिंता ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
न पाहे तयाचे गुण दोष अन्याय । सुख देउनि साहे दुःख त्याचें ॥ ७ ॥ मान भलेपण नाहीं फुकासाटीं । [पं. 
जववरी.] जयावरि गांठी झीज साहे ॥२॥ तुका ह्मणे हें तूं सर्व ही जाणसी । मज अधिरासी धीर नाहीं ॥३॥ 





३८४६. आनंदें कीर्तन कथा करीं घोष । आवडीचा रस प्रेमसुख ॥१ ॥॥ ध्रु. मज या आवडे 
वैष्णवांचा संग । तेथें नाहीं लाग कळिकाळा ॥ & ॥ स्वल्प मंत्र [दे. त. मात्र] वाचे बैसलासे निका । राम कृष्ण 
सखा नारायण ॥ २ ॥ विचारितां [दे. विचारितां मज दुजें वाटे लाज.] दुजे वाटे मज ळाज । उपदेशें काज आणीक 
नाहीं ॥३॥ तुका ह्मणे चित्त रंगलेंसे ठायीं । माझें तुझ्या पायीं पांडुरंगा ॥४ ॥ 





३८४७. ब्रह्मज्ञान जेथें आहे घरोघरीं । सर्व निरंतरी चतुर्भुज ॥ १ ॥ पापा नाहीं रीग काळाचें खंडण | 
हरिनामकीर्तन परोपरी ॥२ ॥ तुका ह्मणे हा चि भाव माझ्या चित्तीं । नाहीं आणिकां गती चाड मज ॥३॥ 





३८४८. मज नाहीं कोठें उरला दुर्जन । मायबापाविण ब्रह्मांडीं ही [दे. त. हें.] ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. कासया 
जिकर करणें.] कासया जिकीर करणें येविसीं । [पं. भयचि.] भयाची मानसीं चिंता खंती ॥ ७ ॥ विश्वंभराचिये 


विषयानुक्रम 





लागलों सांभाळीं । संत नेती चाळी आपुलिया ॥ २ ॥ तुका ह्यणे माझें [दे. त. पाळणें पोषणें.] पाळण पोषण । करी 
नारायण सर्वस्वेंसी ॥३॥ 





३८४९. नाहीं हित ठावें जननीजनका । दाविळे लौकिकाचार तींहीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ अंधळ्याचे काठी 
[दे. अंधळें लागले.] ळागळे आंधळे । घात एकवेळे मागेपुढे ॥&॥ न ठेवावी चाली करावा विचार | वरील आहार 
गळी लावी ॥२॥ तुका ह्मणे केला निवाडा रोकडा । राऊत हा घोडा हातोहातीं ॥३ ॥ 











३८५०. आतां पहाशील काय माझा अंत । आलों हरणागत तुज देवा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ करीं अंगीकार 
राखें पायांपाशीं । झणीं दिसों देसी कींविलवाणें ॥ ७ ॥ नाहीं आइकिली मागें ऐसी मात । जे त्वां शरणागत 
उपेक्षिले ॥२॥ तुका ह्मणे आतां धरीं अभिमान । आहेसी तूं दानशूर दाता ॥३॥ 





३८५१. होईल तो भोग भोगीन आपुला । न घलीं विठ्ठला भार तुज ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तुह्यांपासाव हें 
इच्छीतसें दान । अंतरींचें ध्यान मुखीं नाम ॥ ७ ॥ नये काकुलती गर्भवासांसाटीं । न धरीं हें पोटीं भय कांहीं ॥ 
२॥ तुका ह्मणे मज उदंड एवढें । न वांचावें पुढें मायबापा ॥३ ॥ 











३८५२. माझा तों स्वभाव आहे अनावर । तुज देतां भार [पं. काय.] कांहीं नव्हे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ ऐसें कळों 
आलें मज नारायणा । जागृती हि स्वप्ना ताळ नाहीं ॥ ७ ॥ संपादिला तो हा अवघा बाह्य रंग । तुझा नाहीं संग 
अभ्यंतरीं ॥२ ॥ तुका ह्मणे सत्या नाहीं [पं. पाट.] पाठी पोट । [पं. असे तें नीघोट एकजाती.] असोनि निघोट काय 
जाती ॥३॥ 


३८५३. काय तुझी ऐसी वेचते गांठोळी । [दे. त. माहे. माझी टाळाटाळी करीतसां ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
चतुराच्या राया आहो पांडुरंगा । ऐसें तरि सांगा निवडूनि ॥ ७ ॥ कोण तुह्यां सुख असे या कवतुकें । भोगितां 
अनेके दुःखें आह्मी ॥२॥ तुका ह्मणे काय जालासी निर्गुण । आह्मां येथें कोण सोडवील ॥३॥ 


३८५४. देवाची पूजा हे भूताचें पाळण । मत्सर तो सीण बहुतांचा ॥ १ ॥ रुसावे फुगावें आपुलियावरि | 
उरला तो हरि सकळ ही ॥२॥ तुका ह्मणे संतपण यां चि नांवें | जरि होय जीव सकळांचा ॥३॥ 








३८५५. [त. नेणे.] नाहीं जप तप जीवाची [पं. जीवासी] आटणी । मनासी दाटणी नाहीं केली ॥१॥॥ ध्रु. 
॥ निजलिया ठायी पोकारिला धांवा । सांकडे तें देवा निवारावें [पं. तुज माझें .. दे. तुझें मज.] ॥ ७ ॥ नाहीं आणूनियां 
समर्पिलें जळ । सेवा ते केवळ चिंतनाची ॥२ ॥ तुका ह्मणे आह्मी वेचिलीं उत्तरें | घेतलीं उदारें साच भावें ॥ ३ 
॥ 














३८५६. देह [दे. त. दंड तंव. पं. देह तंव असे. हाच अभंग दे. (भा. २ अ ८०२-१३४६ पाहा) व त. (अ. ३८६९-४३१३ पाहा) या 
दोन्हीं प्रतींत दुबार आहे. तेथें दोन्ही ठिकाणी 'देह तंव' असाच पाठ आहे व हाच चांगला आहे.] तंव आहे प्रारब्धा अधीन । याचा मी कां 
सीण वाहूं भार ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ सरो माझा काळ तुझिया चिंतनें । कायावाचामनें इच्छीतसें ॥& ॥ळाभतोन 
दिसे याहूनि दुसरा । आणीक दातारा येणें जन्में ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आलों सोसीत संकटें । मी माझें वोखटें आहे 
देवा॥३॥ 





विषयानुक्रम 


३८५७. सकळ तुझे पायीं मानिला विश्वास । न करीं उदास आतां मज ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जीवीं [पं. वाचे.] 
गातां गोड आइकतां कानीं । पाहातां लोचनीं मूर्ती तुझी ॥ & ॥ मन स्थिर माझें जालेंसे निश्चळ । वारिलीं 
सकळ आशापाश ॥ २ ॥ जन्मजराव्याधि निवारिळें दुःख । वोसंडलें सुख प्रेम [पं. प्रेम धणी.] धरी ॥३ ॥ तुका 
ह्मणे मज जाला हा निर्धार | आतां वांयां फार काय बोलों ॥४॥ 





३८५८. [दे. यांत अक्षरांवर अंक घाळून 'होऊं शब्दस्पर्श नये माझा तुह्या असें केळें आहे. ] नये माझा तुह्मां होऊं शाब्दस्पर्ठ 
। विप्रवृंदा [त. विप्र तुह्मी वृंदा ब्राह्मणासी. पं. विप्र तुह्ली विद्धांस ब्राह्मणांसी] तुह्या ब्राह्मणांसी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ह्मणोनियां तुह्या 
करितों विनंती । द्यावें शेषें हातीं उरलें तें ॥ % ॥ वेदीं कर्म जैसें बोलिलें विहित । [दे. शरा.] करावी ते नीत 
विचारूनि ॥२ ॥ तुमचा स्वधर्म माझा अधिकार । भोजन उत्तर तुका ह्मणे ॥३॥ 








३८५९. बहुत असती मागें सुखी केलीं । अनाथा माउली जिवांची तूं ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ माझिया संकटा न 
धरीं अळस । लावुनियां कास पार पावीं ॥ ७ ॥ कृपावंता करा ज्याचा अंगीकार । तया संवसार नाहीं पुन्हां ॥ 
२ ॥ विचारितां नाहीं दुजा बळिवंत | ऐसा सर्वगत व्यापी कोणी ॥ ३ ॥ [पं. हें कडवें नाही.] ह्मणउनि दिला मुळीं 
जीवभाव । देह केला वाव समाधिस्थ ॥४ ॥ तुका ह्मणे नाहीं जाणत आणीक । तुजविण एक पांडुरंगा ॥५॥ 











३८६०. वैभवाचे धनी सकळ शरणागत । सत्यभावें चित्त अर्पिलें तें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नेदी उरों देव 
आपणांवेगळे । [त. भाषणाचिये.] भावाचिया बळें ठायाठाव ॥ ७ ॥ जाणोनि नेणती अंगा आली दश्ा । मग होय 
इच्छा आपणे चि ॥२॥ तुका ह्मणे बरे धाकट्याचें जिणें । माता स्तनपानें वाढविते ॥३॥ 





३८६१. आह्मां देणें धरा सांगतों तें कानीं । चिंता पाय मनीं विठोबाचे ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तेणें [पं. माझ्या 
वित्ता.] माझें चित्त होय समाधान । विलास मिष्टान्न न लगे सोनें ॥& ॥ व्रत एकादशी दारीं वृंदावन । कंठीं ल्या 
रे लेणे तुळसीमाळा ॥२ ॥ तुका ह्मणे त्याचे घरींची उष्ठावळी । मज ते दिवाळी दसरा सण ॥३॥ 








३८६२. आतां मी अनन्य येथें [पं. त. नव्हे] अधिकारी । होइन [पं. होईल.] कोणे परी नेणें देवा ॥१॥॥ ध्रु. 
॥ पुराणींचा अर्थ ऐकतां मानस । होतो कासावीस जीव माझा ॥ ७ ॥ इंद्रियांचे आह्मी पांगिलों अंकित । 
त्यांच्या संगे चित्त रंगलें तें ॥ २ ॥ एकाचे ही जेथें [पं. मज.] न घडे दमन । अवघीं नेमून कैसीं [पं. राखूं कैसी.] 
राखों ॥३॥ तुका ह्मणे जरी मोकळिसी आतां । तरी मी अनंता वांयां गेलों ॥४॥ 





३८६३. आवडी धरोनी आलेती आकारा । केला हा पसारा याजसाटीं ॥१॥॥ध्रु.॥ तें मी तुझे नाम 
गाईन आवडी । क्षण एक घडी विसंबेना ॥ ७ ॥ वर्म [दे. धरावे.] जाणावें हा मुख्यधर्मसार । अवघे प्रकार [पं. तथा 
पोटी.] तयापासीं ॥ २ ॥ वेगळ्या [पं. वेगळाल्या.] विचारें वेगळाले भाव । धरायासी ठाव बहु नाहीं ॥३ ॥ तुका ह्मणे 
घालूं इच्छेचिये पोटीं । [पं. कवतुके.] कवळुनी धाकुटी मूर्ती जीवें ॥४॥ 





३८६४. भागलों मी आतां आपुल्या स्वभावें । कृपा करोनि देवें आश्वासीजे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ देउनि 
आलिगन प्रीतीच्या पडिभरें | अंगे हीं दातारें निववावीं ॥ ७ ॥ अमृताची दृष्टी घाळूनियां वरी । शीतळ हा करीं 
जीव माझा ॥ २ ॥ घेई उचळूनि पुसें तानभूक । पुसीं माझें मुख पीतांबरें ॥ ३ ॥ [पं. बैसोनियां.] बुझावोनि माझी 
धरीं [दे. हनुवंटी.] हनुवटी । ओवाळुनी दिठी करुनी सांडीं ॥४ ॥ तुका ह्मणे बापा आहो विश्वंभरा । आतां कृपा 
करा ऐसी कांहीं ॥५॥ 








विषयानुक्रम 





३८६५. न सरे लुटितां मार्गे बहुतां जनीं । जुनाट हे खाणी उघडिली ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ सिद्ध महामुनि 
साधक संपन्न । तिहीं हें जतन केलें होतें ॥ ७ ॥ पायाळाच्या गुणें पडिलें ठाउकें । जगा पुंडलिकें दाखविलें ॥ 
२॥ तुका ह्मणे तेथें [दे. येथें होतों मी दुबळें आलें या कपाळें०.] होतों मी दुबळा । आलें या कपाळा थोडें बहु ॥३॥ 














३८६६. भगवें तरी श्वान सहज वेष त्याचा । तेथें अनुभवाचा काय पंथ ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ वाढवुनी [दे. त. 
चटा.] जटा फिरे दाही दिशा । तरी जंबुवेषा सहज स्थिति ॥ ७ ॥ कोरोनियां भूमी [पं. मध्यें करी वास ।. त. मध्यें करिती 
वास ।] करिती मधीं वास । तरी उंदरास काय वाणी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे ऐसें कासया करावें । देहासी दंडावें 
वाउगेंचि॥३॥ 














३८६७. धन्य दिवस आजि डोळियां लाधला । आनंद देखिला धणीवरी ॥१॥॥ ध्रु. ॥धन्य जालें मुख 
निवाली [पं. रंगली.] रसना । नाम नारायणा घोंष करं ॥ ७ ॥ धन्य हें मस्तक [पं. सर्वांगा.] सर्वांग शोभले । 
संताची पाउळें लागताती ॥२ ॥ धन्य आजि पंथे चालती पाउळें । टाळिया [दे. 'टाळिया ज्ोभेले०' व 'पावलों पाऊळें०' या 
चरणांच्या जागा परस्पराश्ीं बदलल्या आहेत.] शोभळे धन्य कर ॥३ ॥ धन्य तुका ह्मणे आह्यांसी फावळें । पावलों पाउलें 
विठोबाचीं ॥४॥ 





३८६८. बरवी हे वेळ सांपडली संधि । साह्य जाली बुद्धि संचितासी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ येणें पं्थे माझीं 
चालिलीं पाउलें । दरुषण जालें संतां पायीं ॥ ७ ॥ त्रासिलें दरिद्रे दोषा जाला खंड । त्या चि काळे पिंड 
पुनीत जाला ॥ २ ॥ तुका ह्मणे जाला अवघा व्यापार | आली वेरझार फळासी हे ॥३॥ 











३८६९. [पं. आपण्या.] आपणा लागे काम वाण्याघरीं गुळ | त्याचे याति कुळ काय कीजे ॥१॥॥ध्रु.॥ 
उकरड्यावरी वाढली तुळसी । टाकावी ते कैसी [त. ठाया गुण.] ठायागुणें ॥ ७ ॥ गाईचा जो भक्ष अमंगळ खाय 
। तीचे दूध काय सेवूं नये ॥ २॥ तुका ह्मणे काय [पं. सालपटासी.] सळपटासी काज । फणसांतील बीज काढुनि 
घ्यावें ॥३॥ 





३८७०. जयासी नावडे वैष्णवांचा संग । जाणावा तो मांग [पं. जन्मांतरिंचा.] जन्मांतरी ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
अपवित्र वाचा जातीचा अधम । आचरण धर्म नाहीं जया ॥ ७ ॥ मंजुळवदनीं बचनागाची कांडी । शेवटीं [पं. 
सेवटीची घडी.] बिघडी जीवप्राणा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे ज्याचा पिता नाहीं शुद्ध । तयासी गोविंद अंतरला ॥३ ॥ 











३८७१. वांझेनें दाविलें गऱ्हवार [दे. त. ० लक्षणें.] लक्षण । चिरगुटें घाळून वाथयाळा ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ तेवीं 
[पं. शब्द झणी.] शब्दज्ञानी करिती चावटी । ज्ञान पोटासाटीं विकूनियां ॥&. ॥ बोळाचि च कढी बोलाचा चि भात 
। जेवुनियां तृप्त कोण जाला ॥ २ ॥ कागदीं लिहितां नामाची साकर । चाटितां मधुर गोडी नेदी ॥३॥ तुका 
ह्मणे जळो जळो ते महंती । नाहीं लाज चित्तीं [पं. निसुगाळा.] आठवण ॥४॥ 














३८७२. तुझिया पाळणा ओढे माझें मन | गेलों विसरोन देहभाव ॥ १ ॥ लागला पालट फेडणें उसणें । 
येणें चि प्रमाणें पांडुरंगा ॥२ ॥ तुका ह्मणे माझा जीव जेसा ओढे | तैसा चि तिकडे पाहिजेल ॥३॥ 


३८७३. मी दास तयांचा जयां चाड नाहीं । सुखदुःख दोहीं विरहित ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ राहिलासे उभा 
भीवरेच्या तीरीं । कट दोहीं करीं धरोनियां ॥ & ॥ नवल काय तरी पाचारितां पावे | न [त. न संवरत. पं. न श्वरीता.] 





विषयानुक्रम 





स्मरत धांवे भक्‍तकाजा ॥ २ ॥ सर्व भार माझा त्यासी आहे चिंता । तो चि माझा दाता स्वहिताचा ॥३ ॥ तुका 
ह्मणे त्यासी गाईन मी गीतीं । आणीक तें चित्तीं न धरीं कांहीं ॥४॥ 


३८७४. जुंझायाच्या गोष्टी ऐकतां चि सुख । करितां हें [पं. देहे दुःख.] दुःख थोर आहे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तैसी 
हरिभक्ति सुळावरील पोळी । निवडे तो बळी विरळा शूर ॥ ७ ॥ पिंड पोसिलियां विषयांचा पाइक । 
वैकुंठनायक कैंचा तेथें ॥२॥ तुका ह्मणे व्हावें देहासी उदार । रकुमादेवीवर जोडावया ॥३॥ 








३८७५. पाषाण प्रतिमा सोन्याच्या पादुका । हें हो [पं. तो.] हातीं एका समर्थाचे ॥१ ॥ अनामिका हातीं 
समर्थाचा सिक्का । न मानितां लोकां येइल कळों ॥२ ॥ तुका ह्मणे येथें दुराग्रह खोटा । आपुल्या अदृष्टा हरण 
जावें ॥३॥ 





३८७६. बहु या प्रपंचे भोगविल्या खाणी । टाकोनियां मनीं ठेविला सीण ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां 
पायांपाशीं लपवार्वे देवा । नको पाहूं सेवा भक्‍ती माझी ॥ ७ ॥ बहु भय वाटे एकाच्या बोभाटें | [पं. आलीया.] 
आली घायवटे फिरोनियां ॥ २ ॥ तुका ह्मणे सिगे [पं. भरी आसें माप । आतां चुकवा पाप मागील तें.] भरू आलें माप । 
वियोग संताप जाला तुझा ॥३॥ 








३८७७. धरूनियां मनीं बोलिलों संकल्प । [पं. होसील.] होसी तरि बाप सिद्धी पाव [पं. नेई.] ॥१॥॥ ध्रु. 
॥ उत्कंठा हे आजी जाली माझे पोटीं । मोकळिली गोष्टी टाळाटाळ ॥ ७ ॥ माझा मज असे ठाउका निर्धार । 
उपाधि उत्तरन साहे पैं ॥२॥ तुका ह्मणे जरि दिळी आठवण | तरि अभिमान धरीं [पं.माझा.] याचा ॥३॥ 








३८७८. आजिवरी होतों संसाराचे हातीं । आतां ऐसें चित्ती उपजळलें ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ तुला शरणागत 
व्हावें नारायणा । अंगीकारा [पं. अंगीकारी.] दिना आपुलिया ॥ & ॥ विसरलो काम याजसाठीं धंदा । सकळ 
गोविंदा माझें तुझें ॥२॥ तुका ह्मणे विज्ञापना परिसावी । आवडी हे जीवीं जाली तैसी ॥३॥ 


३८७९. धन्यधन्य ज्यास पंढरीसी वास । धन्य ते जन्मास प्राणी आळे ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ [दे. बहु] चहु 
खाणीमध्यें होत कोणी एक । त्रिगुण कीटक पक्षिराज ॥ % ॥ उत्तम चांडाळ नर नारी बाळ । अवघे चि सकळ 
चतुर्भुज ॥२ ॥ अवघा विठ्ठल तेथें दुजा नाहीं । भरला अंतर्बाहीं [दे. अर्तबाहिं. त. अंतरबाही.] सदोदीत ॥३ ॥ तुका 
ह्मणे तेथें [दे. येथें.] होउनी राहेन । सांडोवा [त. साडोवा पाषाण] पाषाण पंढरीचा ॥४ ॥ 











३८८०. असंत लक्षण भूतांचा मत्सर । मनास निष्ठुर अतिवादी ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अंतरीचा रंग उमटे 
बाहेरी । वोळखियापरी आपेंआप ॥ ७ ॥ संत ते समय वोळखती वेळ । [पं. संतुष्ट.] चतुष्ट निर्मळ चित्त सदा ॥ २ 
॥ तुका ह्मणे हित उचित अनुचित । मज लागे नित [पं. नित्य.] आचरावे ॥३ ॥ 











३८८१. आतां काय खावें कोणीकडे जावें । गावांत रहावें कोण्या बळे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कोपला पाटील 
ये [त. पं. गांवींचे हे लोक । आतां मज भीक०.] गावींच्या लोकां । आतां मज भिका कोण घाली ॥ & ॥ आतां येणें चवी 
सांडिली ह्मणती । निवाडा करिती दिवाणांत ॥ २ ॥ भल्या लोकीं [पं. लोकापासी सांगि«.] यासी सांगितली मात । 
केला माझा घात दुर्बळाचा ॥३ ॥ तुका ह्मणे याचा संग नव्हे भला । शोधीत विठ्ठला जाऊं आतां ॥४॥ 











विषयानुक्रम 





३८८२. विठ्ठलावांचोनि ब्रह्म जें बोळती । वचन तें संतीं मानूं नये ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ विठ्ठलावांचूनि जेजे 
उपासना । अवघा चि जाणा संभ्रमु [पं. श्रमचि.] तो ॥ ७ ॥ विठ्ठलावांचूनि सांगतील गोष्टी । वांयां ते हिपुटी होत 
जाणा ॥ २ ॥ विठ्ठलावांचूनि जें कांहीं जाणती । तितुल्या [पं. तितुक्‍्या.] वित्पत्ति वाउगीया ॥३ ॥ तुका ह्मणे एक 
विठ्ठल चि खरा | येर तो पसारा वाउगाचि ॥४॥ 





३८८३. सर्व काळ डोळां बैसो नारायण | नयो अभिमान आड मध्ये ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥धाड पडो [पं. माझ्या.] 
तुझ्या थोरपणावरि । वाचे नरहरि उच्चारीना ॥ & ॥ जळो अंतरींचें सर्व जाणपण | विवादवचन अहंतेर्चे ॥२॥ 
सकळां चरणीं गळित माझा जीव । तुका ह्मणे भाव एकविध ॥३॥ 





३८८४. मधुरा उत्तरासवें नाहीं चाड । अंतरंगीं वाड [पं. प्रे.] भाव असो ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ प्राणावेगळा न 
करी नारायण । मग नसो ज्ञान मूर्ख बरा ॥ & ॥ जननिंदा होय [पं.तोन करावा व्यापार.] तो बरा विचार | थोरवीचा 
भार कामा नये ॥२॥ तुका ह्मणे [पं. भाव निष्ठावंत चित्ती.] चित्तीं भाव निष्टावंत । दया क्षमा शांत [पं. ज्ञांती.] सर्वा भूतीं 
॥३॥ 








३८८५. [पं. झाडें वोरपोनि.] झाडा वरपोनि खाऊनियां पाळा । आठवी विठ्ठला वेळोवेळां ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
वल्कलें नेसुनि [पं. चिंधिया वेडुनी.] ठुंगा गुंडाळुनी । सांडी जवळुनी देहभान [त. देहभाव. दे. देहभान जवळुनी.] ॥ ४१ ॥ 
ळोकमान [पं. वमनसमान.] वमनासमान मानणें । एकांतीं राहणें विठोसाटीं ॥ २ ॥ सहसा करूं नये प्रपंचीं 
सौजन्य । सेवावें अरण्य एकांतवास ॥३ ॥ ऐसा हा निर्धार करी जो मनाचा | तुका ह्मणे त्याचा पांग फिटे ॥ ४ 
॥ 





३८८६. भक्तिभावे करी बैसोनि निश्चित । नको गोवृं चित्त प्रपंचासी ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ एका दृढ [पं. धरी.] 
करीं पंढरीचा राव । मग तुज उपाव पुढिल सुचे ॥ ७ ॥ नको करूं कांहीं देवतापूजन । जप तपध्यान तें ही 
नको ॥ २ ॥ मानिसील [त. जनी.] झणी [पं. आपलीया.] आपलिक कांहीं । येरझार पाहीं न चुके कदा ॥३॥ ऐसे 
जन्म किती पावलासी देंहीं । अझूनि कां नाहीं [पं. नकळे.] कळली सोय ॥ ४ ॥ सोय धरीं आतां होय [पं. होई तूं.] 
पां सावध । अनुभव आनंद आहे कैसा ॥५ ॥ सहज कैसें आहे तेथीचें तें [पं. हे.] गुज । अनुभवें निज पाहे तुकीं ॥ 
६॥ तुका ह्मणे आतां होई तूं सावध । तोडीं भवबंध एका जन्में ॥७॥ 








३८८७. दोराच्या आधारें पर्वत चढला | [पं. पाउलासी.] पाउलासाटीं केळा अपघात ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
अष्टोत्तरशें व्याधि [दे. ज्य. त. जे. पं. 'ज्या' नाहीं.] ज्या वैद्यें [पं. वेद्य.] दवडुनी । तो वैद्य मारूनि [पं. “उत्तीर्ण जाला” याबद्दल 
“उत्तीर्णता”.] उत्तीर्ण जाला ॥ % ॥ नव मास माया वाइलें उदरीं । ते माता चौबारीं नग्न केळी ॥ २ ॥ गायत्रीचें 
क्षीर पिळुनी घेउनी । उपवासी बांधोनी ताडन करी ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे [पं. गुरुनिंदकाचें तोंड.] दासां निंदी त्याचें 
तोंड । पहातां नरककुंड पूर्वजांसीं ॥४॥ 











३८८८. न कळे ब्रह्मज्ञान आचार विचार । लटिका वेव्हार करीतसे ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ विश्वामित्री [पं. 
विश्वामित्र] पोटीं तयाचा अवतार । नांव महाखर चांडाळारचे ॥ 9 ॥ द्रव्यइच्छेसाटीं करीतसे कथा | काय त्या 
पापिष्ठा न मिळे खाया ॥ २ ॥ पोट पोसावया तोंडें बडबडी । नाहीं धडफुडी एक [पं. येकी.] गोष्टी ॥३॥ तुका 
ह्मणे तया काय व्याली रांड । येउनियां भंड [पं. भांड.] जनामध्यें ॥४॥ 











विषयानुक्रम 


३८८९. नित्य उठोनियां [पं. खावयाची चिंता. दे. खायाची चिंता.] खायाचीच चिंता । आपुल्या तूं हिता 
नाठवीसी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जननीचे पोटीं उपजलासी जेव्हां । चिंता तुझी तेव्हां केली तेणें ॥ ७ ॥ चातकां 
लागूनि मेघ नित्य वर्षे । तो तुज उदास करील केवीं ॥ २ ॥ पक्षी वनचरें आहेत भूमीवरि । तयांलागीं हरि 
उपेक्षीना ॥३॥ तुका ह्मणे भाव धरुन राहें चित्तीं । तरि तो श्रीपति उपेक्षीना ॥४॥ 














३८९०. जेजे आळी केली तेते गेली वांयां । उरला पंढरिराया श्रम माझा ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥काय समाधान 
केलें कोणे वेळे । [दे. त. कोणें.] कोणे माझे लळे पाळियेले ॥ ७ ॥ अभ्यास [पं. आभास.] तो नाहीं स्वप्नीं ही दुश्चिता 
। प्रत्यक्ष बोलतां कैंचा [पं.केचा तो.] चि तो ॥ २ ॥ आतां पुढें लाज वाटे पांडुरंगा । भक्‍त ऐसें जगामाजी जालें ॥ 
३॥ तुका ह्मणे आतां नाहीं भरवसा । मोकलिसी ऐसा वाटतोसी ॥४ ॥ 


३८९१. पूर्वीहूनि बहु भक्‍त सांभाळिले । नाहीं अव्हेरिळे दास कोणी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जेजे हरण आले 
तेते आपंगिले । पवाडे विठ्ठले ऐसे तुझे ॥ % ॥ मिरवे [पं. मिरवी चरणी ब्रीद ऐसिया गोष्टीचे.] चरणीं ऐसीये गोष्टीचें । 
भक्‍्तसांभाळाचें ब्रीद [पं. प्रे] ऐसें ॥२॥ तुका ह्मणे आह्यांसाटीं येणें रूपा | माझ्या मायबापा पांडुरंगा ॥३ ॥ 








३८९२. दर्दुराचें पिलुं ह्मणे रामराम | नाहीं उदक उष्ण होऊं दिळें ॥१॥॥ ध्रु. ॥कढेमाजी बाळ करी 
तळमळ । गोविंद गोपाळ पावें वेगीं ॥७ ॥ आज्ञा तये काळीं केली पावकासी | झणी पिळीयासी तापवीसी ॥ २ 
॥ तुका ह्मणे तुझे ऐसे हे पवाडे । वर्णितां निवाडे सुख वाटे ॥३॥ 











३८९३. करुणा बहुत तुझिया अंतरा | मज विश्वंभरा कळो आलें ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ पक्षीयासी तुझे नाम जें 
ठेविलें । [पं. तिये.] तयें उद्धरिळें गणकेसी ॥ ७ ॥ कुंटिणी ते दोष [पं. «ते बहु दोष आच०.] बहु आचरली । नाम घेतां 
आली करुणा तुज ॥ २ ॥ हृदय कोमळ तुझे नारायणा । ऐसें बहुता जनां तारियेलें ॥३ ॥ तुका ह्मणे सीमा 
नाहीं तुझे दये । कोमळ हृदय पांडुरंगा ॥४॥ 








३८९४. [त. दे. आजामेळा.] आजामीळ अंत मरणासी आला । तोंवरि स्मरला नाहीं तुज ॥१॥॥ध्रु. ॥ 
प्राण जातेवेळे ह्मणे नारायण । त्यासाटी विमान पाठविलें ॥ & ॥ बहुत कृपाळु होसी जगन्नाथा । 
त्रैलोक्यसमर्था सोइरिया ॥ २ ॥ तुका ह्मणे भक्‍तकाज तूं केवारी । तुज साही चारी वर्णिताती ॥३॥ 





३९९५. धर्म रक्षावया अवतार घेज्ञी । आपुल्या पाळिसी भक्‍तजना ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अंबक्र्षीसाटीं जन्म 
सोसियेले [दे. त. सोसियेलें.] । दुष्ट निर्दाळिले किती एक ॥ ७ ॥ धन्य तुज कृपासिंधु ह्मणतील । आपुला तूं [पं. 
तो.] बोल साच करीं ॥२॥ तुका ह्मणे तुज वर्णिती पुराणें । होय [वे. नारायणे.] नारायण दयासिंधु ॥३॥ 








३८९६. येउनी जाउनी पाहें तुजकडे । पडिल्या सांकडें नारायणा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आणीक कोणाचा 
मज नाहीं आधार । तुजवरि भार जीवें भावें ॥ ७ ॥ निष्ठुर अथवा होई तूं कृपाळ । तुज सर्वकाळ विसरेंना ॥२ 
॥ आपुलें वचन राहावें सांभाळून । तुह्या आह्यां जाण पडिपाडु ॥ ३ ॥ ज्याच्या वचनासी अंतर पडेल । बोल तो 
होईल तयाकडे ॥४ ॥ तुह्या आह्यां तैसें नाहीं ह्मणे तुका । होशील तूं सखा जीवलग ॥५॥ 














३८९७. आइक नारायणा वचन माझें खरें । सांगतों निर्धारे तुजपासीं ॥१ ॥ नाहीं भाव मज पडिली 
लोकलाज । राहिलेंसे काज तुझे पायीं ॥२॥ जरि तुज कांहीं करणें उचित । तारीं तूं [पं. हा.] पतित तुका ह्मणे 
॥३॥ 


विषयानुक्रम 





३८९८. अनाथ परदेशी हीन दीन भोळें । उगले चि लोळे तुझे रंगीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ आपुलें ह्मणावें मज 
नुपेक्षावे । नेमसुख द्यावें मायबापा ॥ & ॥ कासवीचे परि [दे. दक्षी.] दृष्टी पाहें मज । विज्ञानीं उमज दावुनियां ॥ 
२॥ तुका ह्मणे तुझा जालों शरणागत ॥ काया वाचा चित्त दुर्जे नाहीं ॥३॥ 








३८९९. पावलों पंढरी वैकुंठभुवन । धन्य आजि दिन सोनियाचा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पावलों पंढरी 
आनंदगजरें । वाजतील तुरें शंख भेरी ॥ & ॥ पावलों पंढरी क्षेमआलिंगनीं । संत या सज्ञनीं निवविलें [पं. 
निवविलो.] ॥२ ॥ पावलों पंढरी पार नाहीं सुखा । भेटला हा सखा मायबाप ॥३ ॥ पावलों पंढरी येरझार खुंटली 
। माउली वोळली प्रेमपान्हा ॥४ ॥ पावलों पंढरी आपुलें माहेर । नाहीं संवसार तुका ह्मणे ॥५॥ 











३९००. अभयदान मज देईं गा उदारा । कृपेच्या सागरा पांडुरंगा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ देहभाव तुझ्या 
ठेवियेला पायीं । आणीक मी कांहीं नेणें दुर्जे ॥& ॥ सेवा भक्ति भाव नेणें मी पतित । आतां माझें हित तुझ्या 
पायीं ॥२॥ अवघा निरोपिला तुज देहभाव । आतां मज पाव पांडुरंगा ॥३ ॥ तुका ह्मणे तुजे नाम दिनानाथ । 
तें मज उचित करीं आतां ॥४॥ 





३९०१. [त. ऐसें कोणी करी । लागो तुझी सोई ।. पं. लागे.] लागो तुझी सोय ऐसे [पं. करी कांही.] कोणी करी । माझे 
विठाबाई जननिये ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पतितपावन ह्मणविसी जरी । [पं. अव्हेरु न करीं तरी माझा .] आवरण करीं तरी 
माझें ॥ ॥ नाहीं तरी ब्रीद टाकीं सोडूनियां । न धरिसी माया जरी माझी ॥ २ ॥ बोलिला तो बोल करावा 
साचार | तरि लोक बरें ह्मॅणतील ॥३ ॥ करावा संसार लोक लाजे भेणें । वचनासी उणें येऊं नेदीं ॥४॥ तुह्या 
आह्यां तैसें नाहीं ह्मणे तुका । होशील तूं सखा जीवळग ॥५॥ 








३९०२. तूं आह्यां सोयरा सज्ञन सांगाति । तुजलागीं प्रीति [दे. चालीसप्त.] चाळो सदा ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तूं 
माझा जिव्हाळा जीवाचा जिवलग । होसी अंतरंग अंतरींचा ॥ ७ ॥ गण गोत मित्र तूं माझें जीवन । 
अनन्यशरण तुझ्या पांयीं ॥२॥ तुका ह्मणे सर्वगुणें तुझा दास | आवडे अभ्यास सदा तुझा ॥३॥ 








३९०३. आवडेल तैसें तुज आळवीन । वाटे समाधान जीवा तैसें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नाहीं येथें कांहीं 
लौकिकाची चाड । तुजविण गोड देवराया ॥ ७ ॥ पुरवीं मनोरथ अंतरींचें आर्त । धायेवरि गीत गाई तुझें ॥ २ 
॥ तुका ह्मणे लेंकी आळवी माहेरा | गाऊं या संसारा तुज तेसें ॥३॥ 








३९०४. माझें मुख नामीं रंगो सर्वकाळ । गोविंद गोपाळ राम कृष्ण ॥ १ ॥ अबद्ध [पं. वाकुडें.] चांगलें 
गाऊं भलतेसें । [पं. बाळ वदे जैसें मायबापा.] कळलें हें जैसें मायबापा ॥२॥ तुका ह्मणे मजन लगे वांकडें । मी तुझें 
बोबडे बाळ तान्हे ॥३॥ 





३९०५. यालागीं आवडी ह्यणा राम कृष्ण । जोडा नारायण सर्वकाळ ॥ १॥ ॥ ध्रु. ॥ सोपें हें साधन 
लाभ येतो घरा । वाचेसी उच्चारा राम हरि ॥७ ॥न लगती कष्ट न लगे सायास | करावा अभ्यास विठ्ठलाचा ॥ 
२॥न लगे तप तीर्थ करणें महादान | केल्या एक मन जोडे हरि ॥३ ॥ तुका ह्मणे कांहीं न वेचितां धन । जोडे 
नारायण नामासाटीं ॥४॥ 








विषयानुक्रम 


३९०६. झांकूनियां नेत्र काय जपतोसी । [त. दे. जंव.] जों नाहीं मानसीं प्रेमभाव ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. रामकृष्ण 
ह्मणा उघडा०.] रामनाम ह्यमणा उघड मंत्र जाणा । चुकती यातना गर्भवास ॥ ७ ॥ मंत्र यंत्र संध्या करिसी 
जडीबुटी । तेणें भूतसृष्टी पावसील ॥ २ ॥ तुका ह्मणे ऐक सुंदर मंत्र एक । भवसिंधुतारक रामनाम ॥३॥ 








३९०७. पापिया चांडाळा हरिकथा नावडे । विषयाळागीं [पं. विषयी आवडे.] आवडे गाणें त्याला ॥१॥॥ 
ध्रु. ॥ ब्राह्मणा दक्षणा देतां रडे रुका | विषयालागीं फुका [पं. लुटी घन.] लुटीतसे ॥ ७ ॥ वीतभरि लंगोटी नेदी 
अतीताला । खीरम्या [पं. भोरप्यासी ज्ञाला वाटीतसे ।] देतो शाला भोरप्यासी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे त्याच्या थुंका 
तोंडावरि | जातो यमपुरीं भोगावया ॥३ ॥ 





३९०८. [दे. क्षुधारथी पं. क्षुधार्थी दुष्काळ अन्ने पीडियेले.] क्षुधार्थी अन्ने दुष्काळें पीडिलें । मिष्टान्न देखिलें तेणें जैसें 
॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ तैसें तुझे पायीं लांचावळें मन । झुरे माझा प्राण भेटावया ॥ ७ ॥ मांजरें देखिला लोणियांचा 
गोळा । लावुनियां डोळा बैसलेंसे ॥२॥ तुका ह्मणे आतां झडी घालूं पाहें । पांडुरंगे माये तुझे पायीं ॥३॥ 








३९०९. स्वामीसी संकट पडे जे गोष्टींचे । काय त्या प्रेमाचे सुख मज ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ दुःखवीना चित्त 
तुर्झे नारायणा । कांहीं च मागेना तुजपासीं ॥ & ॥ रिद्धि सिद्धि मोक्ष संपत्ति विलास । सोडियेळी आस याची 
जीवें ॥२॥ तुका ह्मणे एके वेळे देई भेटी । वोरसोनि पोटीं आलिंगावें ॥३॥ 





३९१०. देव तिहीं बळें धरिला [पं. सायास.] सायासें । करूनियां नास उपाधीचा ॥ १ ॥ पर्वपक्षी [पं. 
पूर्वपक्ष.] धातु धिःकारिळें जन । स्वयें जनार्दन ते चि जाळे ॥२ ॥ तुका ह्मणे यासी न चले तांतडी । अनुभवे 
गोडी येइल कळों ॥३॥ 





३९११. भेटीवांचोनियां दुर्जे नाहीं चित्तीं । येणें काकुलती याजसाटीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ भेटोनियां बोलें 
आवडीचे गुज | आनंदाच्या भोजें जेवूं संगें ॥&७. ॥ मायलेकरासी नाहीं दुजी परि । जेऊं बरोबरी बैसोनियां ॥ २ 
॥ तुका ह्मणे ऐसें अंतरींचें आर्त । यावें जी त्वरित नारायणा ॥३॥ 








३९१२. [दे. त. पं. आविसाचे.] आमिषाचे आसे गळ गिळी मासा । फुटोनियां घसा मरण पावे ॥ १॥ 
मरणाचे वेळे करी तळमळ । आठवी कृपाळ तये वेळीं ॥ २ ॥ अंतकाळीं ज्याच्या नाम आलें मुखा | तुका ह्मणे 
सुखा पार नाहीं ॥३॥ 








३९१३. जायाचे शरीर जाईल क्षणांत । कां हा गोपिनाथ पावे चि ना ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [त. दे. कृपेचे सागर तुझी 
संत सारे । निरोप हा फार सांगा देवा ॥.] तुह्मी संत सारे कृपेचे सागर । माझा निरोप फार सांगा देवा ॥ & ॥ अनाथ 
अज्ञान कोणी नाहीं [वे. त्यासि.] त्याला । पायापें विठ्ठला ठेवी मज ॥ २ ॥ तुका ह्मणे ऐसें [पं. ऐसी करा निरवण ।.] 
करावें निर्वाण | मग तो रक्षण करिल माझें ॥३॥ 


३९१४. त्रासला हा जीव संसारींच्या सुखा । तुजविण सखा नाहीं कोणी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसें माझे मनीं 
वाटे नारायणा । घालावी चरणावरि मिठी ॥ ७ ॥ कईं तें सुंदर देखोनि [पं. देखेन.] रूपडे । आवडीच्या कोडें 
आळंगीन ॥ २॥ नाहीं पूर्व पुण्य मज पापरासी [पं. पामरासी.] | ह्मणोनी पायांसी अंतरलों ॥ ३ ॥ अलभ्य लाभ 
केंचा संचितावेगळा । विनवी गोपाळा दास तुका ॥४॥ 


विषयानुक्रम 





३९१५. मोलाचे आयुष्य वेचुनियां जाय । पूर्वपुण्ये होय लाभ याचा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. अनंता जन्मींचा.] 
अनंतजन्मींचे होवट पाहतां । नर देह हातां आला तुझ्या ॥ % ॥ कराल ते जोडी येईल कार्यासी । ध्यावे 
विठ्ठलासी सुखालागीं ॥२॥ सांचलिया धन होईल ठेवणें । तैसा नारायण जोडी करा ॥३ ॥ करा हरिभक्ती 
परलोकीं ये ['ये' नाही.] कामा । सोडवील यमापासोनियां ॥४ ॥ तुका ह्मणे करा आयुष्याचें मोल । नका वेचूं 
बोल नामेंविण ॥५॥ 








३९१६. काय सुख आहे वाउगें बोलतां । ध्यातां पंढरिनाथा कष्ट नाहीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. 'सर्वकाळ' ० हें 
कडवें 'रामकृष्ण रंगीं' या कडव्याच्या मागून आहे.] सर्वकाळ वाचे उच्चारितां हरि । तया सुखा सरि पाड नाहीं ॥ ७ ॥ [पं. 
रामकृष्ण रसीं.] रामकृष्णरंगीं रसना रंगळी । अमृताची उकळी नाम तुझें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे धन्य तयाचें वदन । 
जया नारायण ध्यानीं मनीं ॥३॥ 





३९१७. कीर्तनाच्या सुखें सुखी होय देव | पंढरीचा राव संगीं आहे ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ भक्‍त [पं. जाई.] जाय 
सदा हरि कीर्ति गात | [दे. नित्यसेवे.] त्यासवें अनंत हिंडतसे ॥ ७ ॥ त्रैलोक्य भ्रमण फिरत नारद । [पं. त्यासवें.] 
त्यासंगें गोविंद फिरतसे ॥ २ ॥ नारद मंजुळ सुस्वरें गीत गाये । मार्गी चाळताहे संगें हरि ॥३ ॥ तुका ह्मणे 
त्याला गोडी कीर्तनाची । नाहीं आणिकांची प्रीति ऐसी ॥४॥ 








३९१८. बाळेंविण माय क्षणभरि न राहे । न देखतां होये कासाविस ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आणिक उदंड 
बुझाविती जरी । छंद त्या अंतरीं माउलीचा ॥ ७ ॥ नावडती तया बोळ आणिकाचे | देखोनियां नाचे माय दृष्टी 
॥२॥ तुका ह्मणे माझी विठ्ठल माउली । आणिकांचे बोळीं चाड नाहीं ॥३॥ 








३९१९. हरिचिया भक्‍ता नाहीं भयचिंता । दुःखनिवारिता नारायण ॥ १ ॥॥ ध्रु. ॥न लगे वाहणें 
संसारउद्वेग । जडों नेदी पांग देवराया [पं. देवराव.] ॥ 8 ॥ [पं. 'असों द्यावा” हें कडवें नाहीं.] असों द्यावा धीर सदा 
समाधान । आहे नारायण जवळी च ॥ २ ॥ तुका ह्मणे माझा सखा पांडुरंग | व्यापियेळें जग तेणें एके ॥३॥ 





३९२०. दसरा दिवाळी तो चि आह्यां सण [दे. सन.] । सखे संतजन [पं. हरेजन.] भेटतील ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
आमुप जोडल्या [पं. पुण्याचिया रासी । पार त्या भाग्यासी नाहीं लेखा .] सुखाचिया राशी । पार या भाग्यासी न दिसे आतां 
॥४ ॥ धन्य दिवस आजि जाला सोनियाचा । पिकली हे वाचा रामनामे ॥ २ ॥ [पं. 'तुका ह्मणे” या कडव्याच्या अगोदर 
दुःख हें दारिद्र गेळें हारपोनी । मशक होउनि ठेला काळ ॥' हें कडवें अधिक आहे.] तुका ह्मणे काय होऊं उतराई । जीव ठेऊं पांयीं 
संतांचिये ॥३॥ 








३९२१. खिस्तीचा [पं. «उदीम उदिमांत हीण । करिती ब्राह्मण कलयुगीं ।] उदीम ब्राह्मण कलयुगीं । महारवाडीं 
मांगीं हिंडतसे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ वेवसाव [पं. करी.] करितां पर्वत मांगासी । ते पै विटाळासी न [पं. मानिती.] मनिती ॥ 
& ॥ मांगिणीज्ीं नित्य करीतसे लेखा । तोंडावरि थुंका पडतसे ॥ २ ॥ आशा माया रांडा नांव हें कागदीं । 
आठवीना कधीं नारायण ॥३ ॥ तुका ह्मणे देह [दे. पं. जालें.] जाला पराधीन । पांडुरंगाविण गति नाहीं ॥४॥ 





३९२२. [दे. जगीं.] अंगीं ब्रह्मक्रिया खिस्तीचा व्यापार । हिंडे घरोघर [त. दारोदार.] चांडाळाचे ॥१ ॥ ॥ 
ध्रु. ॥ अंत्यजा [पं. अंत्यजाची. दे. आंतेजा.] खिचडी घेताती मागून । गाळियाप्रदान [दे. गाळिप्रधानि.] मायबहिणी ॥ ७ 
॥ उत्तमकुळीं जन्म क्रिया अमंगळ | बुडविलें कुळ उभयतां ॥२॥ तुका ह्मणे ऐसी कलयुगाची चाली । स्वार्थ 
बुडविलीं आचरणें ॥३॥ 


विषयानुक्रम 


३९२३. हा चि माझा नेम धरिला हो [पं. हा.] धंदा । यावरि गोविंदा भेटी द्यावी ॥१॥॥ध्रु.॥हाचि 
माझा ध्यास सदा सर्वकाळ । न्यावयासी मूळ येसी कधीं ॥ & ॥ डोळियांची भूक पहातां श्रीमुख । आलिगणें 
सुख निवती भुजा ॥ २ ॥ बहु चित्त ओढे तयाचिये सोई । पुरला हा कांहीं [पं. काई दिवस.] नवस नेणें ॥३॥ 
बहुबहु काळ जालों कासावीस । वाहिले बहुवस कळेवर ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे आतां [पं. पडावे.] पाडावें हें ओझें । 
पांडुरंगा माझें इयावरि ॥५॥ 


३९२४. जेणें मार्झे हित होइल तो उपाव । करिसील भाव जाणोनियां ॥१॥॥ ध्रु. ॥मज नाहीं सुख 
दुःख तया खंती । भावना हे चित्तीं नाना छंदें ॥ ७ ॥ तोडीं हे संबंध तोडीं आश्यापाश । मज हो सायास न 
करितां ॥२॥ तुका ह्मणे मी तों राहिलों निश्चित [पं. निश्चित] । कवळोनि एकांतसुख तुझें ॥३॥ 











३९२५. शिखा सूत्र तुझा गुंतला जमान । तंववरि तूं जाण श्रृतिदास ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ त्याची तुज कांहीं 
चुकतां चि नीत । होसील पतित नरकवासी ॥ ७. ॥ [पं. बहु तूं जालासी. दे. बहु. जालासी.] बहुत जालासी चतुर 
शाहणा । शुद्ध आचरणा चुकों नको ॥ २ ॥ शिखा सूत्र याचा तोडीं तूं संबंध । मग तुज बाध नाहीं नाहीं ॥३॥ 
तुका ह्मणे तरि वर्तूनि निराळा । उमटती कळा ब्रह्मींचिया ॥४॥ 








३९२६. पतिव्रता ऐसी जगामध्ये मात । भोगी पांच सात अंधारीं ते ॥ १ ॥ भ्रतारासी ळेखी श्वानाचे 
समान । परपुरुषीं जाण संभ्रम तो ॥ २ ॥ तुका ह्मणे तिच्या दोषा नाहीं पार । [पं. भोगीते.] भोगील अघोर 
कुंभपाक ॥३॥ 


३९२७. सिंदळीसी नाहीं पोराची पैं आस । [दे. त. सांटविल्याबीजास.] राहे बीज त्यास काय करी ॥१ ॥ 
अथवा सेतीं बीज पेरिलें भाजोन । सारा देइल कोण काका त्याचा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे नाहीं [पं. राखायाची चाड.] 
खायाची ते चाड | तरि कां लिंगाड करुनी घेतो [दे. त. घेतोस.] ॥3 ॥ 


३९२८. संसारा आलिया एक सुख आहे । आठवावे पाये विठोबाचे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ येणें होय सर्व संसार 
सुखाचा । न लगे दुःखाचा लेड कांहीं ॥७ ॥ घेतील तयांसी सोपें आहे सुख | बोलियेले मुखें नारायण ॥२॥ 
सांगितली सोय करुणासागरें | [दे. तुका ह्मणे बरें. त. तुह्याला कांहो बरें.] तुह्मां कां हो बरें न [पं. वाटतें.] वाटे तें ॥३ ॥ 
तुका ह्मणे तेणें [दे.केला उपकार.] उपकार केला | भोळ्याभाविकाला [पं. तरायासी.] तरावया ॥४॥ 











३९२९. चाले हें शरीर कोणाचिये सत्ते । कोण बोलवितें हरीविण ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ देखवी [पं. ऐकवी.] 
दाखवी एक नारायण | तयाचें भजन चुकों नका ॥ & ॥ मानसाची देव चालवी अहंता । मी चि एक कर्त्ता [पं. 
ह्मणो नये.] ह्मणोनियां ॥ २ ॥ [दे. त. वृक्षाची हीं पानें.] वृक्षाचे ही पान हाळे त्याची सत्ता । राहिली अहंता मग कोठें ॥ 
३ ॥ तुका ह्मणे विठो भरला [पं. सबाह्य । उणें काय आहे चराचरीं. त. सवाही । उणा कोठें आहे चराचरीं.] सबाहीं । तया उणें 
कांहीं चराचरीं ॥४॥ 








३९३०. मायारूपें ऐसें मोहिलेंसे [पं. मोहियेळें.] जन । भोगिती पतन नानाकर्मे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ काय [पं. 
त्याची.] याची प्रीती करितां आदर । दुरावितां दूर तें चि भलें ॥ ॥ नाना छंद अंगीं बैसती विकार । छळियेले 
फार तपोनिधि ॥२॥ तुका ह्मणे ऐसें सिकवितों तुज । आतां धरी लाजमना पुढें ॥३॥ 








विषयानुक्रम 


३९३१. जेजे कांहीं मज होईल वासना । तेते नारायणा व्हावें तुह्मां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥काय भाव एक 
निवडूं निराळा । जाणसी तूं कळा अंतरींची ॥ ७ ॥ तुजविण मज कोण आहे सखा । जें [दे. सांगा.] सांगों 
आणिकां जीवभाव ॥ २ ॥ अवघें पिशुन जालें असे जन । आपपर कोण नाठवे हें ॥३॥ तुका ह्मणे तूं चि जीवांचे 
जीवन । माझें समाधान तुझे हातीं ॥४॥ 








३९३२. कैसी करूं आतां सांग तुझी सेवा । शब्दज्ञानें देवा नाश केला ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥आतां तुझें वर्म न 
कळे अनंता । तुज न संगतां [पं. सांगतां.] [दे. बहु.] बुडूं पाहें ॥ & ॥ संध्या स्नान केली आचाराची नासी । काय 
तयापासीं ह्मणती एक ॥ २ ॥ बुडविली भक्ति [दे. पं. ह्मणीते.] ह्मणती पाषाण । पिंडारचें पाळण स्थापुनियां ॥३॥ 
न करावी कथा ह्मणती एकादञ्ली । भजनाची [पं. निशी.] नासी मांडियेळी ॥४ ॥ न जावें देउळा ह्मणती देवघरीं 
। बुडविलें या परी तुका ह्मणे॥५॥ 











३९३३. नमोनमो तुज माझे हें कारण | काय जालें उणें करितां स्नान ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ संतांचा मारग 
चालतों [दे. सांडूनि) झाडूनि । हो का लाभ हानि कांहींतरि ॥ ७ ॥ न करिसी तरि हेंचि कोडें मज । भक्ति गोड 
काज आणीक नाहीं ॥ २ ॥ करीं सेवा कथा नाचेन रंगणीं । प्रेमसुखधणी पुरेल तों ॥३ ॥ महाद्वारी सुख 
वैष्णवांचे मेळीं । वैकुंठ जवळी वसे तेर्थे ॥४ ॥ तुका ह्मणे नाहीं मुकक्‍तिसवें चाड । हें चि जन्म गोड घेतां मज ॥ 
५॥ 

















३९३४. होऊनि संन्यासी भगवीं लुगडीं । वासना न सोडी विषयांची ॥ १ ॥ निदिती कदान्न इच्छिती 
देवान्न । पाहाताती मान आदराचा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे ऐसें दांभिक भजन । तया जनार्दन भेटे केवीं ॥३॥ 








३९३५. लांबवूनिे जटा नेसोनि कासोटा । अभिमान मोटा करिताती ॥ १ ॥ सर्वांगा करिती 
विभूतिळेपन । पाहाती मिष्टान्न भक्षावया ॥ २ ॥ तुका ह्मणे त्यांचा नव्हे हा स्वधर्म |न कळतां वर्म मिथ्यावाद ॥ 
३॥ 











३९३६. कान फाडूनियां मुद्रा ते घालिती । नाथ ह्मणविती जगामाजी ॥ १ ॥ घालोनियां फेरा मागती 
द्रव्यासी । परि शंकरासी नोळखती ॥ २ ॥ पोट भरावया शिकती उपाय | तुका ह्मणे जाय नर्क लोका ॥३॥ 


३९३७. कौडीकौडीसाटीं [त. कवडीकवडीसाटीं. दे. कडवीकडीसाटीं.] फोडिताती शिर | काढूनि रुधिर मलंग 
ते॥१॥ पांघरती चर्म लोहाची सांकळी । मारिती आरोळी धैर्यबळें ॥२॥ तुका ह्मणे त्यांचा नव्हे चि स्वधर्म । न 
कळे चि वर्म गोविंदाचे ॥३ ॥ 








३९३८. दाढी डोई मुंडी मुंडुनियां सर्व | पांघुरति बरवें वस्र काळे ॥१ ॥ उफराटी काठी घेऊनियां 
हातीं । उपदेश देती सर्वत्रासी ॥२॥ चाळवुनी रांडा देउनियां भेष । तुका ह्मणे त्यास यम दंडी ॥३॥ 


३९३९. होउनी जंगम विभूती लाविती । शंख वाजविती घरोघरीं ॥ १ ॥ शिवाचें निर्माल्य तीर्था न 
सेविती । घंटा वाजविती पोटासाटीं ॥ २ ॥ तुका ह्मणे त्यासी नाहीं शिवभक्ति | व्यापार करिती संसाराचा ॥३ 
॥ 








विषयानुक्रम 





३९४०. लावूनियां मुद्रा बांधोनियां कंठीं । हिंडे पोटासाटीं देशोदेशीं ॥ १ ॥ नेसोनि [पं. नेसोनियां कौपीन 
शुभ्र वस्र जाणा ।] कोपीन शुभ्रवर्ण जाण । पहाती पक्कात्न क्षेत्रींचे तें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे ऐसे मावेचे मइंद । त्यापाशीं 
गोविंद नाहीं नाहीं ॥३॥ 





३९४१. ऐसे नाना भेष घेउनी हिंडती । पोटासाटीं घेती प्रतिग्रह ॥ १ ॥ परमार्थासी कोण त्यजी 
संवसार । सांगापा [पं. सांगपां. दे. सांगापा.] साचार नांव त्याचें ॥२ ॥ जन्मतां संसार त्यजियेला शुकें । तोचि 
निष्कळंक तुका ह्मणे ॥३॥ 





३९४२. ख्रिया पुत्र कळत्र हें तंव मायावंत । शेवटींचा अंत नाहीं कोणी ॥ १ ॥ यमाचिये हातीं 
बांधोनियां देती । भूषणे ही घेती काढूनियां ॥ २ ॥ ऐसिया चोरांचा केसा हा विश्वास । धरिली तुझी कास तुका 
[त. पांडुरंगा.] ह्मणे ॥३॥ 





३९४३. [पं. नलगे तें मज.] न लगती मज इब्दब्रह्मज्ञान । तुझिया दर्शनावांचूनियां ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
ह्मणऊनि तुझें करितों चिंतन | नावडे वचन आणिकांचें ॥ ७ ॥ काय ते [पं. महत्वे. दे. त. महत्वी.] महत्वीं करावी 
मान्यता । तुज न देखतां [पं. देतां.] पांडुरंगा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे तुज । दिधल्यावांचूनि [पं. भेटल्या०.] । न राहे [पं. 
याहुनी.] त्याहूनि होइन वेडा ॥३॥ 











३९४४. तुह्या ह्मणोनियां दिसतों गा दीन । हा चि अभिमान सरे तुझा ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ अज्ञान बाळका 
कोपली जननी । तयासी निर्वाणीं कोण पावे ॥ & ॥ तैसा विठो तुजविण परदेज्ली । नको या दुःखासीं गोऊं 
मज ॥२॥ तुका ह्मणे मज सर्व तुझी आश्या | अगा जगदीक्ञा पांडुरंगा ॥३॥ 








३९४५. जन्म मृत्यु फार जाले माझ्या जीवा । ऐक माझा धांवा पांडुरंगा ॥ १ ॥ सिणलों बहुत करितां 
येरझारा । रखुमाईच्या वरा पावें वेगीं ॥२॥ तुका ह्मणे तूं गा पतितपावन | घेई माझा सीण जन्मांतर ॥३॥ 


३९४६. आतां [दे. माझा.] माझ्या दुःखा कोण हो सांगाती । रखुमाईचा पति पावे चि ना ॥१ ॥ कायविधा 
त्याने घातलीसे रेखा । सुटका या दुःखा न होय चि ॥ २ ॥ तुका ह्मणे माझी विसरूं [पं. नका.] नको चिंता । 
अगा पंढरिनाथा पाव वेगी ॥३॥ 





३९४७. पंढरीसी जावें ऐसें माझे मनीं । विठाई जननी भेटे केव्हां ॥१॥न लगे त्याविण सुखाचा 
सोहळा | लागे मज ज्वाळा अग्निचिया ॥२॥ तुका ह्मणे त्याचे पाहिलिया पाय । मग दुःख जाय सर्व मार्झे ॥३ 
॥ 





३९४८. तन मन धन दिलें पंढरिराया । आतां सांगावया उरळें नाहीं ॥ १ ॥ [पं. आर्त चाड.] अर्थचाड 
चिंता नाहीं मनीं आझ्ा | तोडियेला फांसा उपाधीचा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे एक विठोबाचें नाम । आहे जवळी दाम 
नाहींरुका॥३॥ 


३९४९. आलिया संसारा उठा वेग करा । शरण जा उदारा पांडुरंगा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ देह हें देवाचें [पं. 


काळाचें.] धन कुबेराचें । तेथें [पं. येथे.] मनुष्याचे काय आहे ॥ & ॥ देता देवविता नेता नेवविता । येथें [दे. त. येथ.] 
याची सत्ता काय आहे ॥ २ ॥ निमित्याचा धनी केला असे [दे. झणी.] प्राणी । [पं. तुका हाणे मी ह्यणोनि व्यर्थ गेला [.] 


विषयानुक्रम 


माझेंमाझें ह्मणोनि व्यर्थ गेळा ॥ ३ ॥ [पं. “तुका ह्मणे कां रे०' हें कडवें नाहीं. त. 'तुका ह्मणे देव जोडलीया साटीं । न लगे आटाआटी 
करणें कांहीं, असें आहे.] तुका ह्मणे कां रे नाशवंतासाटीं । देवासरवे आटी पाडितोसी ॥४॥ 





३९५०. [त. माहे.] माय [वणी.] वनीं धाल्या धाये । गर्म आंवतणें न पाहें ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ तैसें पूजितां वैष्णव 
। सुखें संतोषतो देव ॥ ७ ॥ पुत्राच्या विजयें । पिता सुखातें जाये ॥ २ ॥ तुका ह्मणे अमृतसिद्धि । हरे क्षुधा 
आणिव्याधि॥३॥ 


३९५१. [त. तुझीं अंग भूतें । आह्मी जाणतों समस्तें ॥] तुझें अंगभूत । आह्मी जाणतों समस्त ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ येरा 
वाटतसे जना । गुढारसें नारायणा ॥ & ॥ ठावा थारा मारा | [दे. परचिया. त. असे घरचिया०.] घरचिया संव चोरा ॥ 
२॥ तुका ह्मणे भेदा [पं. भेदाभेद । करूनि करीतसे वाद ॥.] | करुनि करितों संवादा ॥३॥ 


३९५२. तुज दिला देह । आजूनि वागवितों भय ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसा विश्वासघातकी । घडली कळतां 
हे चुकी ॥७ ॥ बोलतों जें तोंडें । नाहीं अनुभविलें लंडें ॥२॥ दंड लाहे केला | तुका ह्मणे जी विठ्ठला ॥३॥ 








३९५३. [पं. मात.] माते लेकरांत भिन्न । नाहीं उत्तरांचा सीण [दे. सीन.] ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ धाडींधाडीं वो 
भातुकें । रंजविल्याचें कौतुकें ॥७ ॥ करुनि नवल । याचे बोलिलों ते बोळ ॥२॥ तुका ह्मणे माते । पांडुरंगे 
कृपावंते ॥३॥ 





३९५४. जरि न [पं. भरे चि.] भरे पोट । तरि सेवूं दरकूट ॥१॥॥ध्रु. ॥परिन घळूं तुज भार | हा चि 
आमुचा निर्धार ॥ ७ ॥ तुझें नाम [पं. अलोलिक.] अमोलिक । नेणती हे ब्रह्मादिक ॥ २ ॥ ऐसें नाम तुझें खरें । तुका 
ह्मणे भासे पुरें ॥३॥ 





३९५५. सर्वस्वाची साटी । तरि च देवासवें गांठी ॥१॥॥ ध्रु. ॥ नाहीं तरी जया तैसा । भोग भोगवील 
इच्छा ॥॥ द्यावें तें चि घ्यावें । ह्मणउनि [वे. घ्यावें जीवें. पं. जीवेंभावे.] जीवें जावें ॥२ ॥ तुका ह्मणे उरी । मागें [दे. 
उगवितां.] नुरवितां बरी ॥२॥ 


३९५६. सुख पंढरीसी आलें । पुंडलिकें [वे. अवघें पुडलिके.] साटविलें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां धांवा माझे 
बाप । जिव्हा घेउनियां [पं. घेउनि खरें माप.] माप ॥ 8 ॥ [दे. करा एक खेप सभावें .] करा एक खेप | मगन लगे हिंडावे 
॥२ ॥ विषय [दे. विभव.] गुंडूनि पसारा । धांव घ्या रे पंढरपुरा ॥ ३ ॥ आयुष्य [पं. 'आहे आयुष्याचा लेश । करीं पंढरीचा वास 
॥.] वेचें जंव आहे । तों चि धांवोनियां जाये ॥ ४ ॥ आळस न करीं या लाभाचा । तुका विनवी [दे. कुणब्याचा.] 
कुणबियाचा ॥५॥ 











३९५७. गाढव शरंगारिळें कोडें । कांहीं केल्या नव्हे घोडे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ त्याचें भुंकणें न राहे । 
स्वभावासी करीळ काये ॥ ७ ॥ श्वान शिबिके बैसविलें । भुंकतां न राहे उगळें ॥२॥ तुका ह्मणे स्वभावकर्म | 
कांहीं केल्या न सुटे धर्म ॥३॥ 








३९५८. सेकीं [पं. सेखी हेना तैसे.] हें ना तेरे जाळें । बोलणें तितुकें वांयां गेळें ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [त. सेकी.] 
स्वयें आपण चि रिता । रडे पुढिलांच्या हिता ॥ ७ ॥ सुखसागरीं नेघे बस्ती । अंगीं ज्ञानपणाची मस्ती ॥२॥ 
तुका ह्मणे गाढव लेखा । जेथें भेटेल तेथें ठोका ॥३॥ 








विषयानुक्रम 


३९५९. आवडे सकळां मिष्टान्न । रोग्या विषा [पं. विष ते.] त्यासमान ॥ १ ॥ [पं. 'दर्पण' याच्या पूर्वी 'काय तया एक 
साटीं । काम केली अवघी खोटी ॥' हें कडवें जास्त आहे. ] दर्पण [पं. न लगे एका.] नावडे तया एका | ठाव नाहीं ज्याच्या नाका 
॥२॥ तुका ह्मणे तेजा [पं. 'तेज्ञा' नाही.] खळा । उपदेशाचा [पं. उपदेज्ञाचा तो कांटाळा.] कांटाळा ॥३॥ 


३९६०. अखंड संत निंदी । ऐसी दुर्जनाची बुद्धि ॥१॥॥ ध्रु. ॥ काय ह्यमणावें तयासी । तो केवळ 
पापरासि ॥ & ॥ जो स्मरे [पं. रामनामा । त्यासी ह्मणतो रिकामा ॥.] रामराम । तयासी ह्यणावें रिकार्मे ॥ २ ॥ जो [पं. तीर्थे 
व्रतें करी । त्यासी ह्मणतो भीकारी ॥.] तीर्थव्रत करी । तयासी ह्यणावें भिकारी ॥३ ॥ तुका ह्मणे विंच्वाची [पं. विचा नांगी.] 
नांगी | तैसा दुर्जन सर्वांगीं ॥४॥ 





३९६१. या रे नाचों [पं. आवघे जन । भाव आनंदें करून ॥] अवघेजण । भावे प्रेमें परिपूर्ण ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ गाऊं 
पंढरीचा राणा । क्षेम देउनि संतजना ॥ ७ ॥ [पं. सुख फुकासाटी । साधे हरिनाम बोभाटीं.] सुख साधु सुखासाटीं । नाम 
हरिनाम बोभाटीं ॥ २॥ प्रेमा [पं. प्रेम वाटितो. दे. प्रेमासाटीं तो.] वाटितो उदार । देतां नाहीं सानाथोर ॥ ३ ॥ पापें 
पळालीं बापुडीं । काळ झाला देशधडी ॥४ ॥ तुका ह्मणे धन्य काळ । आजि प्रेमाचा सुकाळ ॥५॥ 








३९६२. [पं. उपजले.] उपजलों मनीं । हे तों स्वामीची करणी ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ होइल [पं. प्रेमाचें.] प्रसादाचे 
दान । तरि हें कवतुक पाहेन ॥ ७ ॥ येइल अभय जरि । तरि हे आज्ञा वंदिन शिरीं ॥ २ ॥ भक्‍्तिप्रयोजना । 
प्रयोजावें बंदिजना ॥ ३ ॥ यश स्वामिचिये शिरीं । दास्य करावें किंकरीं ॥४ ॥ तुका ह्मणे आळीकरा । त्यासी 
योजावें उत्तरा ॥५॥ 


३९६३. माझें मन पाहे कसून । चित्त [दे. परि चित्त.] न ढळे तुजपासून ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [त. तुज कापुनि.] 
कापुनि देइन शिर । पाहा कृपण कीं उदार ॥ ७ ॥ मजवरि घालीं घण । परि मी न सोडीं चरण ॥२ ॥ तुका 
ह्मणे अंतीं । तुजवांचूनि नाहीं गति ॥३॥ 





३९६४. भूमीवरि कोण ऐसा । गांजूं शके हरिच्या दासा ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ सुखें [पं. नाचावें कीर्तनी .] नाचा हो 
कीर्त्तनीं । जयजयकारें मर्जा वाणी ॥ ७ ॥ काळा सुटे पळ । जाती दुरितें सकळ ॥ २ ॥ तुका ह्मणे चित्तीं । [दे. 
सांगूं मानाची हे निति.] साच माना हे निश्चिती ॥३॥ 





३९६५. जातीचा ब्राह्मण । न करितां संध्यास्नान ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तो एक नांवाचा ब्राह्मण । होय 
हीनाहूनि हीन ॥ ७ ॥ सांडुनियां शाळिग्राम । नित्य वेश्‍्येचा संमागम ॥ २ ॥ नेघे संतांचें जो तीर्थ । अखंड 
वेश्येचा [पं. वैश्या जोडे अर्थ.] जो आर्थ ॥३ ॥ तुका ह्मणे ऐसे पापी । पाहूं नका पुनरपि ॥४॥ 


३९६६. [दे. जालों.] जाळा जीवासी उदार । त्यासी काय भीडभार ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ करीन आडक्या 
घोंगडें । [त. उभे.] उर्भे बाजारीं [पं. रोकडे.] उघडे ॥७ ॥ जोंजो धरिली भीड । तोंतों बहु केली चीड ॥२॥ तुका 
ह्मणे मूळ । तुझें उच्चारीन कुळ ॥३॥ 








३९६७. [त. आतां आह्मां] आह्यां हें चि काम । वाचे गाऊं तुझें नाम ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आयुष्य मोलाची हे घडी 
। धरूं पायांची आवडी ॥ ७ ॥ अमृताची खाणी । याचे ठायीं वेचूं वाणी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे पांडुरंगा । माझ्या 
जिवाच्या [पं. जीविच्या] जिवळगा ॥३॥ 


विषयानुक्रम 


३९६८. मिळे हरिदासांची दाटी | रीग न होय शवटीं ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ तेथें [पं. काय म्या.] म्या काय करावें 
। माझें कोणें आइकावें ॥ & ॥ केसें तुज लाजवावें । भक्‍त ह्यमणोनियां भावें ॥ २ ॥ नाचतां नये ताळीं । [पं. 
वाजवितां नये टाळी.] मज वाजवितां टाळी ॥३ ॥ [दे. त. अंती मांडिती भुषणें भूषणे.] अति मंडित भुषणें । शरीर माझें दैन्य 
जाणें ॥४॥ तुका ह्मणे कमळापति । मजन द्यावें त्या हातीं ॥५॥ 





३९६९. जाणों नेणों काय । चित्तीं धरूं तुझे पाय ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां हें चि [त. एक वर्म.] वर्म । गाऊं 
धरूनियां प्रेम ॥ ७ ॥ [दे. कासया.] काय सांडूं मांडूं । [दे. भाव.] भावें हृदयीं च कोंडूं ॥२ ॥ तुका ह्मणे देवा । 
जन्मोजन्मी मार्गे सेवा ॥३॥ 


३९७०. जाळे घातलें सागरीं । बिंदु न राहे भीतरी [त. अंतरी.] ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तैसें पापियाचें मन । तया 
नावडे कीर्तन ॥ & ॥ गाढव गंगेसी न्हाणिळें । जाउनि [पं. उकरंड्या लोळे] उकरड्यावरि लोळे ॥ २ ॥ [पं. प्रीती 
पोसिलें०' हें कडवें नाहीं.] प्रीती पोसिलें काठळें । जाउनि विष्ठेवरी लोळे ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे तैसी हरी । कीरव्या 
नावडे कस्तुरी ॥४॥ 





३९७१. तरलों [दे. त. ह्मणउनि.] ह्यमणुनि धरिला [पं. धरियेला.] ताठा । त्यासी चळ जाला फांटा ॥१॥॥ 
ध्रु. ॥ वांयांविण तुटे दोड । मान सुख इच्छी भांड ॥ ७ ॥ ग्वाहीविण मात । स्थापी आपुली [दे. स्वतंत्र. त. सतंत.] 
सतत ॥२ ॥ तुका ह्मणे ऐसीं किती । नरका गेलीं अधोगती ॥३॥ 


३९७२. आतां येथें खरें । नये फिरतां माघारें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ होईल तैसी हो [दे. त. 'हो' नाही.] आबाळी । 
देह निमित्त या बळी ॥ ७ ॥ तुह्यांसवें गांठी । देहजिवाचिये साटीं ॥ २॥ तुका ह्मणे लंड । करूं चौघांमध्यें भंड 
[खंड] ॥३ ॥ 





३९७३. कठिण नारळाचे अंग । बाहेरी भीतरी तें चांग ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तैसा करी कां विचार । शुद्ध 
कारण अंतर ॥ ७ ॥ वरि कांटे फणसफळा । माजि अंतरीं जिव्हाळा ॥ २ ॥ ऊंस [पं. 'ऊंस बाहेरी' हें कडवें नाहीं.] 
बाहेरी कठिण काळा । माजी रसाचा जिव्हाळा ॥३ ॥ मिठें रुचविलें अन्न | [त. तुका ह्मणे नये. दे. पं. यांत नेहेमींप्रमाणें या 
अभंगांत 'तुका ह्मणे' असें नाहीं. त. तीं अक्षरे आहेत तरी छंदास जास्त होत आहेत. |] नये सतंत कारण ॥४॥ 





३९७४. [पं. सर्वा.] सकळतीर्थाहूनि । पंढरीनाथ मुगुटमणी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ धन्यधन्य पंढरी । जे मोक्षाची 
अक्षय पुरी ॥ ७ ॥ विश्रांतीचा ठाव | तो हा माझा पंढरीराव ॥ २ ॥ तुका ह्यणे [दे. सांगतो.] सांगे स्पष्ट । दुजी 
पंढरी वैकुंठ ॥३॥ 





३९७५. भाते भरूनि हरिनामाचे । वीर गर्जती विठ्ठलाचे ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. सहस्ननामाची.] अनंतनामाची 
आरोळी । एक एकाहूनि बळी ॥ ७ ॥ नाहीं आणिकांचा गुमान । ज्याचे अंकित त्यावांचून ॥ २ ॥ रिद्धि सिद्धि 
ज्या कामारी । तुका ह्मणे ज्याचे घरीं ॥३॥ 





३९७६. ज्याची जया आस | तयाजवळी त्या वास ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ येर [पं. येर.] जवळी तें दुरी । धेनु वत्स 
सांडी घरीं ॥& ॥ गोडी प्रियापाशीं । सुख उपजे येरासी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे बोल | घडे तयाठायीं मोळ ॥३॥ 





विषयानुक्रम 





३९७७. बाळ माते निष्ठुर होये । परि ते [दे. ते.] स्नेह करीत आहे ॥१॥॥ध्रु. ॥ तैसा तूं गा पुरुषोत्तमा | 
घडी न विसंबसि [दे. विसंबोसि. त. विसंभसी.] आह्यां ॥ ७ ॥ नेणती भागली । कडे घेतां अंग घाली ॥२॥ भूक साहे 
[दे. पं. ताहान.] तान्ह । त्याचे राखे समाधान ॥३ ॥ त्याच्या दुःखें धाये ।आपला जीव देऊं पाहे ॥४॥ नांवें घाली 
उडी । ह्मणे प्राणकाढी ॥५॥ 





३९७८. हे [त. होते.] तों टाळाटाळी । परि भोवता [दे. भोवताहे कळी.] हा कळी ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ बरें नव्हेल 
शेवटीं । भय असों द्यावें पोटीं ॥ ७ ॥ [दे. मुरगाळिला कान । समांडिलें समाधान ॥.] मुरगाळिल कान । गोसमाळी 
सावधान ॥ २ ॥ धन्य [त. 'धन्य ह्मणे' हें कडवें नाहीं.] ह्मणे आतां । येथें नुधवा माथां ॥ ३ ॥ अबोळणा [दे. 'अबोलणा० हें 
कडवें नाहीं. पं. 'हे तों टाळाटाळी०' हा अभंगच आढळत नाहीं.] तुका । ऐसें कांहीं लेखूं नका ॥४॥ 


३९७९. किती लाजिरवाणा । मरे उपजोनि शाहाणा ॥१॥॥ ध्रु. ॥एका घाई न करीं तुटी । न निघें 
देवासोई भेटी ॥ & ॥ सोसूनि आबाळी । घायाळ तें ढुंग चोळी ॥ २ ॥ सावध करी तुका । ह्मणे निजले हो 
आइका ॥३॥ 





३९८०. दाता लक्षुमीचा पति । माझें मागणें तें किती ॥१॥॥ ध्रु. ॥जाणे तान्हेल्याची तान | पितां गंगा 
नव्हे न्यून ॥७॥ कल्पतरु जाला देता | तेथें पोटाचा मागता ॥ २ ॥ तुका ह्मणे [त. सतंत. पं. संता.] सतत ध्यातां 
। परब्रह्म चि आलें हातां ॥३॥ 





३९८१. कुरुवंडी करीन काया | [पं. वरी.] वरोनि पायां गोजिरिया ॥१॥॥ ध्रु. ॥ बैसले तें रूप डोळां | 
मन चाळा लागलें ॥७ ॥ परतें न सरवे दुरि । आवडी पुरी बैसली ॥ २ ॥ तुका ह्मणे विसावलों । येथें [त. तेथें.] 
[दे. आलों.] धालो धणीवरि ॥३॥ 


३९८२. साधनाचे कष्ट मोटे । भय [दे. येथे.] वाटे थोर हें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ मुखें गावें भावें गीत । सर्व हित 
बैसलिया ॥& ॥ दासा नव्हे कर्म दान | तन मन निश्चळ ॥२॥ तुका ह्मणे [दे. आत्मनिष्ट.] आत्मनिष्ठा | भागे चेष्टा 
[दे. चेष्ट.] मनाची ॥३॥ 





३९८३. घेतां आणिकांचा जीव । तेव्हां कींव कराना ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ आपलें तें वरदळ नेदा । हे गोविंदा 
कृपणता ॥%॥ सेवा तरी इच्छा सांग । चोरिळें अंग साहेना ॥ २ ॥ तुका ह्मणे अरे धन्या । निसंतान्या विठोबा 
॥३॥ 





३९८४. आह्मां केलें गुणवंत । तें उचित राखावें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तुह्मांसी तों चाड नाहीं । [पं. आणीक.] 
आणिकां कांहीं सुखदुःखा ॥ ७ ॥ दासांचें तें देखो नये । उणें काय होइल तें ॥२॥ तुका ह्मणे विश्वंभरा । दृष्टि 
करा सामोरी ॥३॥ 





३९८५. अगत्य ज्या नरका जाणें । [पं. विट माननें कीर्तनी.] कीर्तनीं तो वीट मानी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नावडेसा 
जाला बाप । आलें पाप वस्तीसि ॥ ७ ॥ नारायण नाहीं वाचे । ते यमाचे अंदण ॥ २ ॥ तुका ह्मणे अभक्तासी । 
माता दासी जग झोडी ॥३॥ 


विषयानुक्रम 


३९८६. आह्मी हरिचे हरिचे | [दे. सुर. त. शुर.] शूर कळिकाळा यमाचे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नामघोष बाण साचे 
। भाले तुळसी मंजुरेचे ॥ & ॥ [त. पं. आह्यी हरिचे दास .] आह्मी हरिचे हरिचे दास । कलिकाळावरि घाळूं कास ॥ 
२ ॥ [त. पं. आह्मी हरिचे दूत .] आह्मी हरिचे हरिचे दूत । पुढें पळती यमदूत ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे आह्यांवरी । [दे. 
सुद्रसेन.] सुदर्शन घरटी करी ॥४॥ 











३९८७. देवाचिये पायीं वेचों सर्व शक्‍ती । होतील विपत्ति ज्याज्या कांहीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ नेघे [दे. न घेई.] 
माझी वाचा पुढें कांहीं वाव | आणि दुजे भाव बोलायाचे ॥ & ॥ [त. दे. मनाचे.] मनाची वांटणी चित्ताचा विक्षेप । 
राहो हा अनुताप आहे तैसा ॥२ ॥ तुका ह्मणे घेई विठ्ठलाचा छंद । आनंदाचा कंद विस्तारेल [पं. विस्तारला.] ॥ 
३॥ 








३९८८. पांडुरंगा आतां ऐका हे विनंती । बहु माझे चित्तीं भय वाटे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नाहीं आइकिलें 
संतांचिया मुखें । तें या मज लोकें भेडसाविलें [वे. भडसाविले.] ॥ ७ ॥ विष्णुदासां गति नाहीं तरावया | [पं. 
ह्मणतील वांयां.] ह्मणती गेले वांयां [त. पं. कष्टति.] कष्टत ही ॥ २ ॥ धिक्कारिती मज करितां कीर्तन । काय सांगों 
शीण ते काळिचा ॥३ ॥ तुका ह्मणे मज वाटतें उदास | काय करूं यास पांडुरंगा ॥४॥ 











३९८९. वेढा वेढा रे पंढरी । मोर्चे लावा भीमातिरीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥चळाचळा संत जन | करा देवासी 
भांडण ॥ ७ ॥ लुटालुटा पंढरपुर | धरा रखुमाईचा वर ॥ २ ॥ तुका ह्मणे चला । घाव निशाणी [दे. पं. निज्ञानी.] 
घातला ॥३॥ 


३९९०. पहा ते पांडव अखंड वनवासी । परि त्या देवासी आठविती ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. प्रर्‍्हादासी.] 
प्रल्हादासी पिता करितो जाचणी । परि तो स्मरे मनीं नारायण ॥ & ॥ सुदामा ब्राह्मण दरिद्रे पीडिला । नाहीं 
विसरला पांडुरंगा [दे. पांडुरंग.] ॥ २ ॥ तुका ह्मणे तुझा न पडावा विसर | दुःखाचे डोंगर जाळे तरी ॥३॥ 








३९९१. निजसेजेची अंतुरी । पादलिया कोण मारी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तैसा [पं. तुत्ली.] आह्यासी उबगतां । 
तुका विनवितो संतां ॥ ७ ॥ मूळ मांडीवरी हागलें । तें बा कोणें रे त्यागिलें ॥ २ ॥ दासी कामासी चुकली | ते 
बा कोणें रे विकली ॥३ ॥ पांडुरंगाचा तुका पापी । संतसाहें काळासि दापी ॥४॥ 





३९९२. श्वानाचियापरी लोळे तुझ्या द्वारीं । भुंको हरिहरि नाम तुझें ॥ १ ॥ भुंकी उठीं बैसे न बजायें 
वेगळा । लुडबुडीं गोपाळा पायांपाशीं ॥२॥ तुका ह्मणे आह्यां वर्म आहे ठावें । मागेन ते द्यावें प्रेमसुख ॥३ ॥ 








३९९३. सोडे धाइरे दिल्याघेतल्याचे । अंत हें काळीचें नाहीं कोणी ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ सख्या गोत्रबहिणी 
सुखाचे संगती [पं. सांगाति.] । मोकलुनी देती अंतकाळीं ॥ ७ ॥ आपुलें शरीर [दे. त. आपुल्यासी.] आपणा पारिखें । 
[पं. परावे सारिखे नवल०.] परावीं होतील नवल काई ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आतां सोड यांची आस । धरीं रे या कास 
पांडुरंगा ॥३॥ 





३९९४. जन्ममरणांची कायसी चिंता | तुझ्या हरणागतां पंढरीराया ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ वदनीं तुझें नाम 
अमृतसंजीवनी । असतां चक्रपाणी भय [पं. काय.] कवणा ॥ ४ ॥ हृदयी तुझें रूप बिंबळें साकार । तेथें कोण 
पार संसाराचा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे तुझ्या चरणांची [पं. नामाची.] पाखर । असतां कळिकाळ पायां तळीं ॥३॥ 


विषयानुक्रम 





३९९५. क्षमाशस्त्र जया नराचिया हातीं । दुष्ट तयाप्रति काय करी ॥१ ॥ तृण नाहीं तेथें [पं. “तेथें” नाहीं.] 
[दे. त. पडे.] पडिला दावाग्नि । जाय तो विझोनि आपसया ॥ २ ॥ तुका ह्यणे क्षमा सर्वाचे स्वहित । धरा 
अखंडित सुखरूप ॥३॥ 





३९९६. [पं. याति रूप गुणे. दे. याति गुणें रूप.] यातिगुणें रूपें काय ते वानर । तयांच्या विचारें वर्ते राम ॥१ ॥ 
ब्रह्महत्यारासि पातकी अनेक | तो वंद्य वाल्मीक तिहीं लोकीं ॥२ ॥ तुका ह्मणे नव्हे चोरीचा व्यापार । [पं. नाम 
हेंचि सार विठोबाचें] ह्यमणा रघुवीर वेळोवेळां ॥३ ॥ 





३९९७. पानें जो खाईल बैसोनि कथेसी । घडेल तयासी गोहत्या ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तमाखू ओढूनि 
काढला जो धूर | बुडेल तें घर तेणें पापें ॥ ७ ॥ कीर्तनीं बडबड करील जो कोणी । बेडुक होउनी येइल जन्मा 
॥२ ॥ जयाचिये मनीं कथेचा कंटाळा । होती त्या चांडाळा बहु जाच ॥३ ॥ जाच होती पाठी उडती यमदंड । 
त्याचें काळें तोंड तुका ह्मणे ॥४॥ 











३९९८. कामांमध्ये काम । कांहीं ह्मणा रामराम । जाइल [दे. होइल.] भवश्रम । सुख होईल दुःखाचे ॥१ 
॥॥ ध्रु. ॥कळों येईल अंतकाळीं । प्राणप्रयाणाचे वेळीं । राहाती निराळीं । रांडापोरें सकळ ॥ ७ ॥ जीतां जीसी 
जैसा तैसा । पुढें आहे रे वोळसा । उगवुनि फांसा । काय करणें तें करीं ॥२॥ केलें होतें [पं. होय.] या चि जन्मे । 
अवघें विठोबाच्या नामें । तुका ह्मणे [दे. कर्म.] कर्मे | जाळोनियां तरसी ॥३॥ 








३९९९. तुज मज ऐसी परी । जेसे [त. जेसा तरंग. पं. जेसें लवण.] तरंग सागरीं ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ दोहींमाजी 
एक जाणा । विठ्ठल पंढरीचा राणा ॥ ७ ॥ देव भक्‍त ऐसी बोली । जंव भ्रांति नाहीं गेली ॥२॥ तंतु पट जेवीं 
एक | तैसा विश्वेंसीं व्यापक ॥ ३ ॥ [पं. 'एका जनार्दनीं कृपा । जगीं विश्रांति कैची बापा ॥. हें कडवें अधिक आहे. या अभंगांत नेहमींच्या 
शैलीप्रमाणें 'तुका' हीं अक्षरें गोवटच्या कडव्यांत नाहींत. ] 








४०००. कोठें गुंतलासी योगीयांचे ध्यानीं । आनंदकीर्तनीं पंढरीच्या ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥काय काज कोठें 
पडलीसे गुंती । कानीं न पडती बोल माझे ॥ ७ ॥ काय शेषडशयनीं सुखनिद्रा आली । सोय कां सांडिली तुह्मी 
देवा ॥ २ ॥ [दे. 'तुका ह्मणे' हें कडवें नाही.] तुका ह्मणे कोठे गुंतलेती सांगा । [त. ये गा पांडुरंगा भेटी देई ।.] किती पांडुरंगा 
वाट पाहूं ॥३॥ 





४००१. माउलीसी सांगे कोण । प्रेम वाढवी [त. पं. तान्हे.] ताहानें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अंतरींचा कळवळा । 
करीतसे प्रतिपाळा ॥ ७ ॥ मायबापाची उपमा । तुज देऊं मेघर्यामा ॥२॥ ते ही साजेना पाहातां । जीवलगा 
पंढरिनाथा ॥३ ॥ माय पाळी संसारीं । परलोक राहे दुरी ॥४॥ तैसा नव्हेसी अनंता । काळावरी तुझी सत्ता ॥ 
५॥ तुका ह्मणे नारायणा | तुह्यां बहुत करुणा ॥६॥ 








४००२. कोड [दे. कोडे.] आवडीचे । पुरवीना बाळकाचे ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ तेव्हा केसी ते माउली । जाणा 
कशासाटीं व्याली ॥ ७ ॥ वत्साचिये आसे । धेनु धांवेना गोरसें [पं. वोरसे] ॥ २ ॥ तुका ह्मणे [दे. धरि.] घरीं । बाळ 
टाकिलें वानरीं ॥३॥ 





४००३. भक्तांची सांकडीं स्वयें सोसी देव । त्यांपाशीं केशव सर्वकाळ ॥१ ॥ जये ठायीं कीर्तन वैष्णव 
करिती । तेथें हा श्रीपति उभा असे ॥२॥ तुका ह्मणे देव सर्वाठायीं जाला । भरुनी उरला पांडुरंग ॥३ ॥ 





विषयानुक्रम 





४००४. तुझिया नामाचा विसर न पडावा । ध्यानीं तो राहावा पांडुरंग ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सांगितला मंत्र 
श्रीरामनामाचा | सर्वकाळ वाचा हें चि बोळे ॥ ७ ॥ उफराटें नाम वाल्मीक बोलीला । तो ही वंद्य केला 
नारायणें ॥२॥ तुका ह्मणे मज तुझा चि भरवसा । धांवुनियां कैसा येसी देवा ॥३॥ 








४००५. अवघ्यां पातकांची मी एक रासी । अवघा तूं [पं. तूं चि.] होसी [त. सर्वोत्तम.] सर्वोत्तमु ॥१॥॥ ध्रु. 
॥ जैसा तैसा लागे करणें अंगीकार । माझा सर्व भार चालविणें ॥७ ॥ अवघें चि मज गिळियेळें काळे । [पं. अवघें 
चिबळ.] अवघीं च बळें तुझे अंगीं ॥२॥ तुका ह्मणे आतां खुंटला उपाय । अवघे चि पाय तुझे मज ॥३॥ 


४००६. मूर्तिमंत देव नांदतो पंढरी । येर ते [त. पं. 'ते' नाहीं.] दिगांतरीं प्रतिमारूप ॥१ ॥ जाउनियां वना 
करावें कीर्तन । मानुनी पाषाण विठ्ठलरूप ॥ २ ॥ तुका ह्मणे मुख्य [पं. पाहिजे तो भाव. दे. पाहिजे भाव.] पाहिजे हा 
भाव । भावापासीं देव ज्ञीत्र उभा ॥३॥ 





४००७. धरिल्या देहार्चे सार्थक करीन । आनंदें भरीन तिन्ही लोक ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ लावीन निशान 
जावया वैकुंठा । माजवीन पेठा कौर्तनाच्या ॥ % ॥ नामाचिया नौका करीन सहस्रवरि । नावाडा श्रीहरि 
पांडुरंग ॥२॥ भाविक हो येथें धरा रे आवांका | ह्मणे दास तुका शुद्धयाति॥३॥ 











४००८. अनुसरे त्यासी फिरों नेदी मागें । [दे. राहें.] राहे समागमें अंगसंगें ॥१ ॥ अंगसंगें असे कर्मसाक्ष 
देव । जैसा ज्याचा भाव तैसा राहे ॥२ ॥ फळपाकीं देव देतील प्राणीरये । तुका ह्मणे नये सवें कांहीं ॥३॥ 


४००९. संसारीं असतां हरिनाम घेसी । तरीं च उद्धरसी पूर्वरजेंसी ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥अवघीं च इंद्रियें न 
येतील [दे. त. येती.] कामा । जिव्हे रामनामा उच्चारी वेगीं ॥७ ॥ शरीरसंपत्ति नव्हे रे आपुली | भ्रांतीची साउली 
अवघी व्यर्थ ॥२॥ तुका ह्मणे सार हरिनामउच्चार । येऱ्हवी येरझार हरीविण ॥३ ॥ 








४०१०. सावळे सुंदर रूप मनोहर । राहो निरंतर हृदयीं [पं. माझ्या.] माझे ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [त. आईक.] 
आणीक कांहीं इच्छा [त. नाहीं मज चाड.] आह्यां नाहीं चाड । तुझे नाम गोड पांडुरंगे ॥ & ॥ जन्मोजन्मी ऐसें 
मागितले तुज । आह्यांसी सहज द्यावें आतां ॥२॥ तुका ह्मणे तुज ऐसे [पं. असाजि दयाळा | धुडितांसकळा०.] दयाळ | 
धुंडितांसकळ नाहीं आह्यां॥३॥ 








४०११. हिरोनियां नेला मुखींचा उच्चार । [त. पं. पडिले.] पाडिलें अंतर जवळीच ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ द्वैताचिये 
कैसा पाडियेलों हातीं । बहुत करिती ओढाओढी ॥ ७ ॥ काय करूं मज नागविलें आळसें । बहुत या सोसें 
पीडा केली ॥२॥ तुका ह्मणे आतां आपुलिया सवा । करूनियां देवा [त. ठेवी.] राखें मज ॥३॥ 











४०१२. भक्तांहूनि देवा [दे. आवडे तें.] आवडतें काइ । त्रिभुवनी नाहीं आन दुजे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ नावडे 
वैकुंठ क्षीराचा सागर । धरोनि अंतर राहे दासा ॥ ॥ सर्वभावें त्याचें सर्वस्वें [पं. सर्वस्व.] ही गोड । तुळसीदळ 
कोड करुनी घ्यावें ॥२ ॥ सर्वस्वें त्याचा ह्मणवी विकिला । चित्त द्यावें बोला सांगितल्या ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे 
भक्तिसुखाचा बांधिला । आणीक विठ्ठला धर्म नाहीं ॥४॥ 





विषयानुक्रम 


४०१३. राम कृष्ण गोविंद नारायण हरी । केशवा मुरारी पांडुरंगा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ लक्ष्मीनिवासा पाहें 
दिनबंधु । [पं. मना लागो छंदु तुझा मज ] तुझा लागो छंदु सदा मज ॥ २ ॥ तुझे नामीं प्रेम देई अखंडित । नेणें तप 
व्रत दान कांहीं ॥३॥ तुका ह्मणे मार्झे हेंचि गा मागणें ।अखंड ही गाणें नाम तुझें ॥४॥ 


४०१४. हरी तुझें नाम गाईन अखंड । याविण पाखंड नेणें कांहीं ॥ १ ॥ अंतरीं [पं. आतां तरी.] विश्वास 
अखंड नामाचा । कायामनेंवाचा देई हें चि ॥२॥ तुका ह्मणे आतां देई संतसंग । तुझे नामीं रंग भरो मना ॥३॥ 





४०१५. गाबाळाचे ग्रंथीं कां रे पडां सदा ॥ मिथ्या भेदवादा वागवितां ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ संसारगाबाळीं 
पडसी निखळ । जालासी तूं खळ तेणें मना [पं. माने.] ॥ ७ ॥ साधनसंकटीं गुंतसी कासया । व्यर्थ गा 
अपायामाजी गुंती ॥ २ ॥ निर्मळ फुकाचे नाम गोविंदाचे । [पं. अनंता जन्मींचे मळ फेडी.] अनंतजन्माचे फेडी मळ ॥ ३ 
॥ तुका ह्मणे नको करूं कांहीं कष्ट । नाम वाचे स्पष्ट हरि बोलें ॥४॥ 








४०१६. भाव धरिला चरणीं ह्यमणवितों दास | अहिर्निशीं ध्यास करीतसे ॥१ ॥ करीतसें ध्यास हृदयीं 
सकळ | भाव तो सबळ धरियेला ॥२ ॥ धरिले निश्चळ न सोडीं ते पाय । तुका ह्मणे सोय करीं माझी ॥३॥ 





४०१७. तुझें नाम गाया न सोपें डवळा । गाऊं कळवळा प्रेमाचिया ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ येइल [पं. येथील.] 
आवडी जेसी अंतरींची । तैसी [पं. नामाची.] मनाची कीर्ती गाऊं ॥ २ ॥ माझें मुख नामीं रंगो सर्वकाळ | गोविंद 
गोपाळ राम कृष्ण ॥३ ॥ अबद्ध [पं. वांकडें गाऊं भलतैसें.] चांगलें गाऊं जैसें तैसें | बाहे बाळ जेसें मायबापा ॥ ४ ॥ 
तुका ह्मणे मजन लावीं वांकडें । मी तुझें बोबडें बाळ तान्हे ॥५॥ 





४०१८. आतां तुज मज नाहीं दुजेपण । दाखवीं चरण पांडुरंगा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तुज रूप रेखा नाम गुण 
नाहीं । एक स्थान पाहीं गांव सिंव ॥ ७ ॥ नावडे संगती [दे. संगाति.] तुज दुजयाची । आपुल्या भक्तांची प्रीति 
तुह्यां ॥२॥ परि आह्यांसाटीं होसील सगुण । स्तंभासी फोडून जयापरि ॥३ ॥ तुका ह्मणे तैसें तुज काय उणें । 
देई दरुषण चरणांचे ॥४॥ 





४०१९. करणें तें हेंचि करा । नरका अघोरा कां जातां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जयामध्यें नारायण | [वे. शुद्धपण.] 
शुद्ध पुण्य ते एक ॥ ७ ॥ शरणागतां देव राखे । येरां बाखे विघ्नाचे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे लीन व्हावें । कळे भावें 
वर्म हें ॥३॥ 








४०२०. आणीक नका करूं चेष्टा । व्हाल कष्ठा [पं. वरपडे.] वरपडी ॥१॥॥ ध्रु. ॥ सुखें करा हरिकथा । 
सर्वथा हे तारील ॥ ७ ॥ अनाथाचा नाथ देव । अनुभव सत्य हा ॥२ ॥ तुका ह्मणे बहुतां रिती । धरा चित्तीं 
सकळ ॥३॥ 





४०२१. मुखें सांगे ब्रह्मज्ञान । जन लोकाची कापितो मान ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ज्ञान सांगतो जनासी । नाहीं 
अनुभव आपणासी ॥ & ॥ कथा करितो देवाची । अंतरीं आशा बहु लोभाची ॥ २ ॥ तुका ह्मणे तो चि वेडा । 
त्याचें हाणूनि थोबाड फोडा ॥३ ॥ 


४०२२. कांहीं दुसरा विचार | [पं. करणें नलगे चि फार.] न लगे करावा चि फार ॥१॥॥ ध्रु. ॥सेट्या ना 
चौधरी । पांडेपण वाहे शिरीं ॥& ॥ पाप न लगे धुंडावें । पाहिजे [पं. ते.] तरि तेथें जावें ॥ २ ॥ जकातीचा धंदा । 


विषयानुक्रम 





तेथें पाप वसे सदा ॥३ ॥ गाई हसी [दे. ह्मसी.] हेड । तुप विकी [पं. विकिती.] महा द्वाड ॥४ ॥ तुका ह्मणे पाहीं । 
तेथें पुण्या रीघ [पं. रिग.] नाहीं ॥५॥ 


४०२३. तुझी माझी आहे जुनी सोयरीक । आधीं बंधु लेक [पं. लोक.] मग जाळे ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ वांटेकरी 
[दे. ह्मणून पुसती०. पं. ह्मणुनी पुसति०.] ह्यूण न पुसती आतां । परि आहे सत्ता करीन ते ॥ ७ ॥ लेकीचे लेंकरूं नातु 
जाल्यावरी । मंगळा ही दुरि अंतरलों ॥ २ ॥ बाइलेचा भाऊ पिसुना [पं. पिसुन.] सोयरा । ह्मणउनि करा विनोद 
हा ॥३॥ आकुळीं तों करूं नये तें चि केळें । न बोलावें भळें तों चि आतां ॥४॥ न ह्मणसी लेकी माउसी 
बहिणी । आह्यां केलें धणी पापाचें त्या ॥५ ॥ बहु पांचांजणी केली विटंबना । नये दाऊं जना तोंड ऐसें ॥६॥ 
तुका ह्मणे आधीं मूळ तें चि धरूं | मागील तें करूं उरी आतां ॥७॥ 




















४०२४. मागें बहुत जाळे खेळ | आतां बळ वोसरलें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ हालों नये चालो आतां । घट रिता 
पोकळ ॥ & ॥ भाजल्याची दिसे घडी । पट ओढी न साहे ॥२॥ तुका ह्मणे पाहतां घडी । जगा जोडी अंगारा 
॥३॥ 





४०२५. आळस आला अंगा । धांव घालीं पांडुरंगा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सोसूं शरीराचे भाव । पडती 
अवगुणाचे घाव ॥& ॥ करावीं व्यसनें । दुरी येउनि नारायणें ॥२॥ जवळील दुरी । जालों देवा धरीं करीं ॥३ 
॥ ह्मणउनि देवा । वेळोवेळां करीं धावा ॥४॥ तुका ह्मणे पांडुरंगा । दुरी धरूं [पं. नको.] नका अंगा ॥५ ॥ 














४०२६. झंवविली [दे. 'झवविलें* असें मागाहून केलें आहे. पं. झविली.] महारें । त्याची व्याली असे पोरें ॥१॥॥ 
ध्रु. ॥करी संताचा मत्सर । कोपे उभारोनि कर ॥ % ॥ बीज तैसें फळ । वरी आलें अमंगळ ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
ठावें । ऐसें जाळें अनुभवें ॥३॥ 


४०२७. पापी तो नाठवी आपुल्या संचिता । ठेवी भगवंता वरी बोळ ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ भेईना करितां 
पापाचे डोंगर । दुर्जन पामर दुराचारी ॥& ॥ नाठवी तो खळ आपुली करणी । देवासी निंदोनि बोळतसे ॥ २ 
॥ तुका ह्मणे त्याच्या तोंडा लागो काटी । नाहीं जगजेठी जया चित्तीं ॥३॥ 











४०२८. आधीं देह पाहता वाव । कैचा प्रारब्धासी ठाव ॥१॥॥ ध्रु. ॥कां रे रडतोसी माना । लागें 
विठ्ठलचरणा ॥ ७ ॥ दुजेपण जालें वाव । त्रिभुवनासि [पं. त्रिभूवनी.] नाहीं ठाव ॥ २ ॥ तुका ह्मणे खरे पाहें । 
विठ्ठल पाहोनियां राहें ॥३॥ 


४०२९. स्त्रिया धन वा [पं. बहु खोटें । नागविळे०.] हें खोटें । नागवळे मोठे मोठे ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ ह्मणोनि सांडा 
दोनी । सुख पावाल निदानीं ॥॥ सर्वदुःखासी कारण । हीं च दोन्हीचीं [पं. दोन्ही च प्रमाण.] प्रमाण ॥ २ ॥ आज्ञा 
सर्वस्वें सांडावी । तेणे निजपदवी पावावी ॥३ ॥ देह लोभें नाडला ॥ घाला यमाचा पडला ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे 
निरापेक्षा । कांहीं न धरावी अपेक्षा ॥५॥ 











४०३०. जेंजें [दे. त. होआवें.] व्हावें संकल्पें । तें चि पुण्य होय पाप ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कारण तें मनापासीं । 
मेळविल्या मिळे रसीं ॥ ७ ॥ सांडी मांडी हाली चाली । राहे तरि भली बोली ॥ २ ॥ तुका ह्मणे सार । नांव 
जीवनाचे सागर ॥३॥ 





विषयानुक्रम 





४०३१. ओले मातीचा भरवसा । कां रे धरिशी मानसा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ डोळे चिरीव चांगले । वृद्धपणीं 
सरक्या जाले ॥ & ॥ नाक सरळ चांगलें । येउन [दे. हनटी. पं. हानुवटी.] हनवटी लागळें ॥२॥ तुका हाणे आलें 
नाहीं । तंव [पं. तंवरी लाभ विचारी कांही.] हरिला भज रे कांहीं ॥३॥ 


४०३२. तुह्यां सांगतो कळलयुगा फळ । पुढें होइल ब्रह्मगोळा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आह्मां हणतील कंटक । 
ऐसा पाडिती दंडक ॥ ७ ॥ स्त्रिया [पं. 'ख्रिया'० याच्या पूर्वी पुढील कडवें जास्त आहे:-- “भक्ति भाविका उच्छेद । शब्दज्ञाने करिती छंद 
॥.] पूजुनि सरे देती । भलते ख्रियेसि भलते जाती ॥ २ । श्रेष्ठ वर्ण वेदविद्वांस । अंगीकारी [पं. अंगीकारिति.] 
मद्यमांस ॥३ ॥ चारी वर्ण अठरा याती । कवळ करिती एक पंक्ती ॥ ४ ॥ ह्मणती अंबेचा क्रीडाकछ़ोळ । 
शिवरूप प्राणी सकळ ॥ ५ ॥ ऐसें होइल [दे. त. होल.] शकुन देतों । अगोदर सांगुन जातों ॥६ ॥ तुका 
सद्‌गुरुदास्य करी । सिद्धि पाणी वाहे घरीं ॥७॥ 











४०३३. त्या हरिदासांची भेटी घेतां । नर्का उभयतासी [त. जाणें.] जातां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ माते परीस थोरी 
कथा । भाड घेतां न लाजे ॥ ७ ॥ देतां घेतां नरकवासी । उभयतांसी रवरव ॥ २ ॥ तुका ह्मणे नरकगावां । 
जाती हांवा धरोनि ॥३ ॥ 





४०३४. देव [पं. 'गावा' नाहीं.] गावा ध्यावा ऐसें जालें । परदेशी नाहीं [पं. उगवळे.] उगळें । वडील [पं. 'आणि' 
नाहीं.] आणि धाकुलें । नाहीं ऐसें जालें दुसरें तें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ नाहीं लागत मुळीहूनि । सुहृदजन आणि जननी । 
[दे. लावल्या.] लागल्या लागें त्यागें सांडूनि । लोभीये मांडणी संयोगाची ॥ & ॥ शिव [त. जीव.] [पं. वाढला.] 
बाटला जीवदशे । बहुत ओतत आलें ठसें । हीन जालें भूषणाचें इच्छे । निवडती कैसे गुणागुण ॥ २ ॥ [पं. 'आतां 
हे' हें कडवें नाही.] आतां हे [त. उतांश.] हुतांशञ तों बरें । अवघे एक च मोहरें । पिटिलियाविण नव्हे खरें । निवडे बरें 
जातिशुद्ध ॥३॥ तुका उतावेळ याजसाटीं । आहे तें निवेदीन पोटीं । आवडी द्यावी जी येथे लाटी । तुझी 
जगजेठी कीर्ती [पं. वाखाणी.] वाखाणीन ॥४॥ 

















४०३५. भोगी जाला त्याग । गीती गातां पांडुरंग । इंद्रियांचा लाग | आह्यांवरूनि चुकला ॥१ ॥॥ ध्रु. 
॥ करुनि ठेविलों निश्चळ | भय नाहीं [दे. मळमळ.] तळमळ । घेतला सकळ | अवघा भार विठ्ठले ॥% ॥ तळीं 
पक्षिणीचे परी । नखें चोंची चारा घरी । आणुनियां घरीं । मुखीं घाली बाळका ॥ २ ॥ तुका ह्मणे ये [त. पं. 'ये' 
नाहीं.] आवडी । आह्लीं पांयीं दिली बुडी । आहे तेथें जोडी । [दे. त. जन्मांतरी च ठेवणें.] जन्मांतरींचें ठेवणें ॥३॥ 





४०३६. कुंकावाची ठेवाठेवी । बोडकादेवी काशाला ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ दिवस गमा भरा पोट । [त. कोणे.] 
कां गे [दे. नेटनेटावा.] नट नटावा ॥ % ॥ दिमाख हा कोणां दावा । लटकी जीवा चरफड ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
झोंडगीं हो | फुंदा कांहो कोरडी ॥३॥ 








४०३७. तुझें प्रेम माझ्या हृदयीं आवडी । चरण न सोडीं पांडुरंगा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कायसा [दे. सिनासि 
थोरिवां कारणें. त. सिणावें थोरिवा कारणें. पं. सिणविसी थोडिवा कारणें ,] सिणविसी थोरिवाकारणें । काय तुझे उणें होइल 
देवा ॥ ७ ॥ चातकाची चिंता हरली जळधरें । काय त्याचें सरे थोरपण ॥ २ ॥ चंद्र चकोरांचा पुरवी सोहळा । 
काय त्याची कळा न्यून होय ॥३ ॥ तुका ह्मणे मज अनाथा सांभाळीं । हृदयकमळीं स्थिर राहें ॥४॥ 





४०३८. आह्यी आइते जेवणार । न लगे सोसावे डोंगर । सुखाचा वेव्हार | तेणें चि वाढलें ॥१॥॥ ध्रु. 
॥ ठेवा जोडला मिरासी । ठाव जाला पायांपासी । नव्हे आणिकांसी । रीघ तेथें [त. जावया. पं. व्हावया.] यावया ॥ 


विषयानुक्रम 


४ ॥ बळी दिला जीवभाव । नेणें आणिकांचें नांव | धरिळा एक [पं. एकविध.] भाव । [पं. तो चि.] तो विश्वास 
फळला ॥२॥ तुका ह्मणे जालों बळी । आह्मी निकट जवळी । बोलिलों तें पाळीं । वचन स्वामी आमर्चे ॥३॥ 








४०३९. न लगावी दिठी । माझी तुझे मुखवटी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आधीं पाउळें पाउलें । ते मी पाहेन तें भलें 
॥ ॥ देईन हे काया | वरि सांडणें सांडाया ॥ २ ॥ तुका ह्मणे देवा | बहु आवडसी जीवा ॥३॥ 








४०४०. कोण आमचीं योगतपें । करूं बापें जाणावी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ गीत संतसंगें गाऊं । उभीं ठाऊं 
जागरणीं ॥& ॥ आमुचा तो नव्हे लाग | करूं त्याग जावया ॥२॥ तुका ह्मणे इंद्रियांसी । ये चि रसीं रंगवूं ॥ ३ 
॥ 








४०४१. नाम तारक भवसिंधु । विठ्ठल तारक भवसिंधु ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नामधारक तया अरि मित्रु । 
समता त्यागुनियां क्रोधु ॥ ७ ॥ नामधारक तया । कदापि न घडे विषयाचा बाधु ॥ २ ॥ ज्या नामें तरले 
शुकादिक । नारद संत मुनिजन साधु ॥ ३ ॥ जाणूनियां जे नसरें । ते नेणति जैसा गज अंधु ॥४ ॥ सहज 
तुकया । नाम चि जपतां स्वरुपी वेधु ॥५॥ 











४०४२. आह्मां वैष्णवांचा कुळधर्म कुळींचा । विश्वास नामाचा एका भावें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥तरी च 
हरिचेदास [पं. भक्‍त.] ह्मणवितां श्लाघीजे । निर्वासना कीजे चित्त आधी ॥ & ॥ गाऊं नाचूं प्रेमे आनंदें कीर्तनीं । 
भुक्ति मुक्ति दोन्ही न [त. मागो.] मगो तुज ॥ २ ॥ तुका [पं. 'तुका ह्मणे' याच्या पूर्वी 'सगुणीं निर्गुणी एक चि आवडी । चित्तें दिली 
बुडी चिदानंदी ॥ वृत्तिसहित मन बुडे प्रेमडोहीं । नाठवती देहीं देहभाव ॥ हीं दोन कडवीं नवीन आहेत व 'तुका ह्मणे' याच्या बद्दल "नामा ह्मणे' असें 
आहे.] ह्मणे देवा ऐसी यांची सेवा | द्यावी जी केशवा जन्मोजन्मी ॥३॥ 


४०४३. पावलों हा देह [पं. टाळि न्याय] कागतालिन्यायें । न घडे उपाये घडो आळे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां 
माझीं खंडीं देह देहांतरें | अभय दातारें देऊनियां ॥ ७ ॥ अंधळ्याचे पाठीं धनाची चरवी । अघटित तेंवि घडो 
आलें ॥२॥ तुका ह्मणे योग घडला बरवा | आतां कास देवान सोडींमी ॥३॥ 











४०४४. कळे परि न सुटे गांठी । जालें पोटीं कुपथ्य ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अहंकाराचे आंदणें जीव । राहे कींव 
केली ते ॥ ७ ॥ हेंकडाची एकी च वोढी । ते ही खोडी सांगती ॥ २ ॥ तुका ह्मणे सांगो किती । कांहीं चित्तीं न 
राहे॥३॥ 





४०४५. सांडावी हे भीड अधमाचे चाळे | [दे. त. मद्यपीर.] मद्यपी बरळे भलत्या छंदें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ ऐसे 
तंव तुह्मी नाहीं जी दिसत । कां हें अनुचित [पं. वदलेती.] वदळेत ॥ ७ ॥ फांटा [पं. आला.] जाला त्यासी नाहीं 
वोढा वारा । वेरसा चि खरा [पं. हा तो.] हाटो गुण ॥ २ ॥ [त. तुका ह्मणे ज्याच्या बापा नाहीं ताळा ।] तुका ह्मणे नाहीं 
ज्याच्या बापा ताळा । तो देखे विटाळा संतां अंगीं ॥३॥ 








४०४६. आवडे हें रूप गोजिरें सगुण | पाहातां लोचन [पं. हें मन.] [दे. सुखावलें.] सुखावले ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
आतां दृष्टीपुढे ऐसा चि तूं राहीं । जों मी तुज पाहें पांडुरंगा [पं. वेळोवेळां.] ॥ ७ ॥ लाचावळें मन लागलीसे गोडी 
। तें जीवें न सोडीं ऐसें जालें ॥२॥ तुका ह्मणे आह्मी केली जे लडिवाळी । पुरवावी आळी मायबापें ॥३॥ 








४०४७. तिळ एक अर्ध राई । सीतबुंद [पं. सीतबिंदु.] पावे काई । तया सुखा नाहीं । अंतपार पाहतां ॥१॥ 
॥ ध्रु. ॥ ह्मणउनी करा लाहो । नका मागें पुढें पाहों । अवघ्यामध्ये आहों । [पं. अवघे साव चित्त जों. दे. त. सावचित्त तों.] 


विषयानुक्रम 


अवघे सावचित्त तों ॥ ७ ॥ तीर्थे न येती तुळणी । आजिया सुखाची धणी । जे कासी गयेहुनी । जीं आगळीं 
असती ॥ २ ॥ येथें धरी लाज । वर्णा अभिमान काज | नाडला सहज | तुका ह्मणे तो येथें ॥३॥ 








४०४८. विठोबाचें नाम ज्याचे मुखीं नित्य । त्या देखिल्या पतित [दे. उद्धरिलि.] उद्धरती ॥१॥॥ध्रु. ॥ 
विठ्ठलविठ्ठल भावें ह्मणे वाचे । तरी तो काळाचे दांत ठेंसी [पं. टेचि.] ॥ ७ ॥ [पं. बहुता.] बहुत तारिले सांगो किती 
आतां । ऐसा कोणी दाता दुजा नाहीं ॥२॥ तुका ह्मणे म्यां ही ऐकोनियां कीर्ती । धरिला एकांतीं हृदयामाजीं ॥ 
३॥ 








४०४९. भोळे भक्‍त [दे. त. भक्तिभाव.] भाव धरिती मानसीं । [पं. तया.] त्यासी हृषीकेशी जवळी च ॥१॥॥ 
ध्रु. ॥ भाव नाहीं मनीं अभाविक सदा । त्याचिया मी खेदा काय सांगों ॥ ७. ॥ [पं. गणिकेसारिखी.] गणिकेसारिकीं 
नामें उद्धरिलीं । सज्ञानें पडिलीं खटाटोपीं ॥ २ ॥ तुका ह्मणे काय शुद्ध माझी जाति । थोर केली ख्याती 
हरिनामें ॥३॥ 





४०५०. आड पडे काडी । तरि ते [पं. बहु पाणी कोंडी] बहुत पाणी खोडी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. ऐसी दुर्जनाची 
संगती ।.] दुर्जनाचे संगती । बहुतांचे घात होती ॥& ॥ एक पडे मासी । तरी ते बहु अन्न नासी ॥२॥ तुका ह्मणे 
रांड | ऐसी कां ते व्याली भांड ॥३॥ 








४०५१. पंढरीचें [पं. “बा” नाहीं.] बा भूत मोटें । आल्या गेल्या झडपी [त. नेटें.] वाटे ॥१ ॥ तेथें [पं. 'तेथें जाऊं 
नका०' या कडव्याच्या पूर्वी 'बहु खेचरीचे रान । जातां वेडें होय मना ॥ हें कडवें अधिक आहे.] जाऊं नका कोणी । गेले नाहीं आले 
परतोनि ॥ २ ॥ तुका पंढरीसी गेला | पुन्हा जन्मा नाहीं आळा ॥३॥ 





४०५२. बरवे दुकांनीं बैसावें । श्रवण मनन असावें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [दे. त. सारासाराचीं.] सारअसाराचीं 
पोतीं । ग्राहिक पाहोनि [पं. “करा रिती” याबद्दल “करीसी”.] करा रितीं ॥ ७ ॥ उगे चि [दे. पं. फुगो. त. फुगऊं.] फुगवूं 
नका गाल । पूर्ण सांठवावा माल ॥२ ॥ सत्य तराजू पै धरा । नका कृत्रिम [दे. त. कुडत्रिम.] विकरा ॥३॥ तुका 
जाला वाणी । चुकवुनि चौर्‍यासीच्या खाणी ॥४॥ 





४०५३. काय करूं आतां या मना । न संडी विषयांची [पं. विषयवासना.] वासना । प्रार्थितां ही राहेना | 
आदरें पतना नेऊं पाहे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां धांवे [दे. त. धांवधावें.] धावें गा श्रीहरी । गेलों वांयां नाहीं तरी । न 
दिसे कोणी आबरी । आणीक दुजा तयासी ॥ & ॥ न राहे एके ठायीं एकी घडी । चित्त तडतडा तोडी । [त. 
भरले विषयांचे वोढीं । देऊं पाहे बुडी भवडोहीं ॥ दे. घाळूं पाहे बा हे बुडि । या भवडोहीं. ] भरलें विषयभोवडीं । घालूं पाहे उडी 
भवडोहीं ॥ २ ॥ आशा तृष्णा कल्पना [पं. पापाणी.] पापिणी । घात मांडला माझा यांणीं । तुका ह्मणे चक्रपाणी । 
काय अजोनि पाहातोसी ॥३॥ 








४०५४. पाषाण परिस भूमि जांबूनद [पं. त. जांबुनंद.] । वंशाचा संबंध घातयाचा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ 
सोनियाची पुरी समुद्राचा वेढा । समुदाय [पं. रोकडा.] गाढा राक्षसांचा ॥ ७ ॥ ऐसी सहलस्न त्या सुंदरा कामिनी । 
माजी [पं. मुख्य राणी.] मुखरणी मंदोदरी ॥ २ ॥ पुत्रपौत्राचा लेखा कोण करी । मुख्य पुत्र हरी इंद्रा आणी ॥३॥ 
चौदा चौकडिया आयुष्यगणना । बंधुवर्ग जाणा कुंभकर्ण ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे ज्याचे देव बांदवडी । सांगातें 
कवडी गेली नाहीं ॥५॥ 





विषयानुक्रम 


४०५५. पापाचीं संचितें देहासी दंडणा [दे. दंडण.] । तुज नारायणा बोल नाहीं ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ पेरी कडू 
जिरें मागे अमृतफळे [त. अमतफळ | आर्की वृक्षा केळ०. दे. अमृतफळ | आर्का वृक्षफळें०.] | अर्का वृक्षा केळे कैसीं येती ॥७ ॥ 
सुख अथवा दुःख भोग हा [दे. त. हो देहेचा.] देहाचा । नास हा ज्ञानाचा न [पं. करूं नये.] करावा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
आतां देवा कां रुसावे । मनासी पुसावें काय केळें ॥३॥ 


४०५६. लाभ पुढें करी । घात नारायण वारी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसी भक्‍ताची माउली । करी कृपेची 
साउली ॥ ७ ॥ माय वाळकासी । जीव भाव वेची तैसी ॥२ ॥ तुका ह्मणे नाड । नाहीं शरणागता आड ॥३॥ 


४०५७. आपुलेसें करुनी घ्यावें । आश्वासावें [त. नाभीसी.] नाभीर्से ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ह्मणउनि धरिले पाय | 
आवो माय विठ्ठले ॥ ७. ॥ [त. वाढविली हे तळमळ चित्ता.] कळलासे सीण [दे. सीन चिंता.] चित्ता | हम आतां करावा ॥ 
२॥ तुका ह्मणे जीवीं वसें । मज नसें वेगळा [दे. त. वेगळे.] ॥३ ॥ 





४०५८. तुजविण कांहीं । स्थिर राहे ऐसें नाहीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥कळों आलें बहुता रीती । पांडुरंगा माझ्या 
चित्तीं ॥ ७ ॥ मोकलिली आस । सर्वभावें जालों दास ॥२ ॥ तुका ह्मणे तूं चि खरा । येर [पं. येका उगा०.] वाउगा 
पसारा ॥३॥ 





४०५९. खोंकरी [दे. आधन. पं. आंधण.] आधण होय पाकसिद्धि | हें तों घडो कधीं शकेचि ना ॥१॥ 
खापराचे अंगीं घासितां परिस | न पालटे कीस काढिलिया ॥ २ ॥ पालथे घागरी रिचवितां जळ | तुका ह्मणे 
खळ तैसे कथे ॥३॥ 








४०६०. नागलें देखोनि चांगलें बोले । आपुलें वेचूनि त्याजपुढें खुले ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अधमाचे ओंगळ 
गुण । उचित नेणें तो धर्म कोण ॥ ७ ॥ आर्तभूता न [दे. घली.] घाली पाण्याचा चुळ । न [पं. न मागत्यास देई साकर 
गुळ.] मागे त्यासी घाली साखर गुळ ॥ २ ॥ [पं. 'एकासी आड०' याच्या आधीं पुढचे कडवे 'एकासी धड' हें आहे; आणि 'एकासी आड' 
हें कडवें 'येका देखोनी लपवी भाकरी । येकासी आड पडोनीं हो करी ॥ असें आहे.] एकासी आड पडोनि होंकरी | एकासी देखोनि 
ळलपवी भाकरी ॥३ ॥ एकासी धड न बोले वाचा । एकासी ह्यणे मी [पं. तुमच्या बंदीचा.] तुझे बांदीचा ॥४ ॥ तुका 
ह्मणे ते [पं. गावपशु.] गाढवपक्ठु । लाभेविण केला आयुष्यनाज्ञु ॥५॥ 








४०६१. पिंडपोषकाच्या [पं. पोसकाच्या. दे. त. पोज्नकाच्या.] जळो ज्ञानगोष्टी । झणी दृष्टिभेटी न हो त्याची ॥ 
१॥॥ध्रु. ॥ नाहीं संतचिन्ह उमटलें अंगीं । उपदेशालागीं पात्र जाला ॥ & ॥ पोहों नेणे [दे. नये.] कासे लावितो 
आणिका । ह्मणावें त्या मूर्खा काय [पं. ऐसें] आतां ॥ २ ॥ सिणलें तें गेळें सिणलियापासीं । जाली त्या दोघांसी 
एक गति ॥३ ॥ तुका ह्मणे [पं. देवा अहो.] अहो देवा दिनानाथा | [पं. दर्शन मागुता नको०.] दरुषण आतां नको त्याचें 
॥४॥ 


४०६२. संतचिन्हें लेऊनि अंगीं । भूषण मिरविती जगीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पडिलें दुःखाचे सागरीं । 
वहावले ते [पं. 'ते' नाही.] भवपुरीं ॥ & ॥ कामक्रोधलोभ चित्तीं । [पं. वरी दाविती.] वरिवरि दाविती विरक्ती ॥२॥ 
आशापाशीं बांधोनि चित्त | ह्मणती [पं. आह्मी जालो.] जालों आह्मी मुक्‍त ॥३ ॥ त्यांचे लागळे संगती | जाली [पं. 
त्यांची.] त्यांसी ते चि गति ॥४ ॥ तुका ह्मणे शब्दज्ञार्ने । जग नाडियेलें तेणें ॥५॥ 








विषयानुक्रम 





४०६३. दोष करूनि आह्मी पतित सिद्ध जालों । पावन मागो आलों ब्रीद तुझें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां 
पतिता तारावें कीं ब्रीद हें [पं. तं. 'हे' नाही.] सोडावें । यांत जें पुरवे तें चि सांगा ॥& ॥ उद्धार तुमच्यानें नव्हे हो 
[पं. तो.] श्रीहरि । सोडा झडकरी ब्रीद आतां ॥२॥ तें ब्रीद घेऊनी हिंडों दारोदारीं । सांगूं [पं. तुझी हरि कीर्ति जगा.] 
तुझी कीर्ती रे पांडुरंगा ॥३ ॥ देवें हारविलें ब्रीद हें सोडिलें । पतितें जिकिळलें आह्मीं देवा ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे 
आह्ीं [पं. उगे.] उठलों दैन्यवरि । विचारा श्रीहरी तुह्यी आतां ॥५॥ 











४०६४. राम कृष्ण ऐसीं [पं. उच्चारीन.] उच्चारितां नामें । नाचेन मी प्रेमे संतांपुढें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ काय 
घडेल तें घडो ये [पं. या सेवटी.] सेवटीं । लाभ [पं.आणि.] हाणी तुटी देव जाणे ॥ ७ ॥ चिंता मोह आज्ञा ठेवुनि [पं. 
ठेवीन.] निराळीं । देईन हा बळी जीव पायीं ॥२॥ तुका ह्मणे कांहीं उरों नेदीं उरी । सांडीन हे थोरी ओवाळोनी 
॥३॥ 

४०६५. देव धरी नाना [पं. सोंग.] सोंगे । नाम श्रेष्ठ पांडुरंग ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तो हा गवळियाचे घरीं । नाम 


सारितो मुरारि ॥ & ॥ धन्य [पं. यशोदा प्रारबध.] यशोदेरचे प्रारब्ध । नाचे अंगणीं गोविंद ॥ २ ॥ ऐशीं [दे. ऐक्ना.] 
भक्‍्तांसाटीं देवें । नाना धरियेलीं नांवें ॥३ ॥ होय दासांचा जो दास | तुका ह्मणे विठ्ठलास ॥४॥ 





४०६६. आइत्या [पं. भागाधीन व्हावें । कोणें घ्यावें मस्तकीं ॥] भाग्या धणी व्हावें । केणें [वे. केनें.] घ्यावें न सरे तें 
॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ केणें [वे. केने.] [दे. आहे.] आळे पंढरपुरी [पं. पंढरपुरा.] । उधाराचें लाभीक ॥ ७ ॥ बाखराची करुनी 
रीती । भरा पोतीं लवलाहीं ॥२॥ तुका ह्मणे संतांपाडे । करूं पुढें वाखती ॥३॥ 








४०६७. जन्मोजन्मीं दास । व्हावें हे [पं. 'हे' नाही.] चि माझी आस ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ पंढरीचा वारकरी । वारी 
चुकों नेदीं हरी ॥ & ॥ संतसमागम । अंगीं स्थिरावले [दे. त. थिरावलें.] प्रेम ॥ २ ॥ स्नान चंद्रभागे । तुका ह्यणे हें 
चिमागें॥३॥ 








४०६८. कांगा कोणी न ह्यणे पंढरीची आई । बोलाविते पाहीं चाल नेटें ॥ १ ॥ तेव्हां माझ्या मना 
होइल [पं. होय.] समाधान | [पं. जाय.] जाइल सर्व शीण जन्मांतरिंचा ॥२ ॥ तुका ह्मणे माझी होशील [पं. होईल.] 
माउली । वोरसोनि घाली प्रेमपान्हा ॥३॥ 


४०६९. वेद [दे. त. अनंता.] अनंत बोलिला । अर्थ इतका चि साधिला [दे. त. शोधिला.] ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ 
विठोबासी [पं. विठोबाला.] हरण जावें । निजनिष्ठा [दे. निजनिष्ट.] नाम गावें ॥७ ॥ सकळशास्त्रांचा विचार । अंतीं 
इतका चि निर्धार ॥२॥ अठरापुराणीं सिद्धांत | तुका ह्मणे हा चि हेत [त. होत.] ॥३॥ 





४०७०. मायेचा मारिला अंगीं नाहीं घाव | दुःखें तरी लव धडधडी ॥१॥॥ध्रु. ॥न लभे हा काळ [पं. 
कळ.] न सुटे हातींचा । न बोलवे वाचा खोडावली [पं. वेडावली.] ॥ ४ ॥ न पवे धांवणें न [पं.न लपवेचि लाग।न लगेच 
माग०.] पवे चि लाग | [पं. न लपवे चि लाग ।न लगे च माग०.] न चळती माग धरावया ॥ २ ॥ भेणें तरि अंगा लावियेल्या 
राखा । [पं. तरी यासी.] परी त्यासी वाखा करीतसे ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे नेदी हाका मारूं देवा । लोकापाठी हेवा 
लागलासे ॥४॥ 








४०७१. धिग तो दुर्जन नाहीं भूतदया । व्यर्थ तया माया प्रसवली ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कठिण हृदय तया 
चांडाळाचें । जो [त. दे. 'जो' नाहीं.] नेणे [त. नेणे चि पराचें.] पराचें दुःख कांहीं ॥ ७ ॥ आपुला हा प्राण तैसे सकळ 


विषयानुक्रम 


लोक ।न करी विवेक पद्नु जैसा [त. हीण. पं. कांही.] ॥ २ ॥ तुका ह्मणे [पं. सुख कापीतसे गळा ।.] सुखें कापीतसे गळे । 
आंपुलिया वेळे [पं. वेळ.] रडतसे ॥३॥ 





४०७२. गरुडावरि बैसोनि येतो जगजेठी । त्याचे चरणीं मिठी घाळूं चला ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥सावळें रूपडे 
देखिलें लोचनीं । शंख चक्र दोन्ही शोभताहे ॥ & ॥ पीतांबर झळके हे चि त्याची खूण । वाकी रुणझुण 
करिताती ॥ २ ॥ गरुडाचा चपेटा येत असे नेटें । कस्तुरीमळवट शोभताहे ॥ ३ ॥ [पं. पद.] पदक एकावळी 
शोभताहे कंठीं | तुका ह्मणे मिठी घाळूं चला ॥४॥ 














४०७३. नाहीं पाक होत उफराटे चाली । बोलिली ते केली व्हावी नीत ॥१॥॥ ध्रु. ॥ नाहीं मानूं येत 
वांजटाचे [पं. वाजटाचे.] बोळ । कोरडे च फोल चवी नाहीं ॥ ७ ॥ [पं. तरुवरामधीं कोटे० । चावाटा०.] तरुवरा आधीं 
कोठें आहे फळ । चावटा बरळ ह्मणा त्यासी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे किती [पं. ठकिली तातडी .] ठकलीं बापुडीं । गव्हा 
[पं. नाही.] आहे गोडी मांडे पुऱ्या ॥३॥ 











४०७४. जाली हरिकथा रंग वोरसला । उचितासी आला पांडुरंग ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. वाटीता.] वांटितो हें 
प्रेम उचिताचा दाता । घेई रे तूं आतां धणीवरि ॥ & ॥ प्रेम देऊनियां अवघीं सुखीं केलीं । [दे. त. जे.] जीं होतीं 
रंगलीं [त. वीठली रंगली ती.] विटलीं तीं ॥२ ॥ तुकें हें दुर्बळ देखियळें संतीं । ह्मणउनि पुढती आणियेलें ॥३॥ 








४०७५. संकल्पिला तुज [पं. सकळ देहभाव.] सकळ ही भाव । कोण एक ठाव उरला तेर्थे ॥१॥॥ध्रु. ॥ 
इंद्रियव्यापार जेंजें कांहीं कर्म । [पं. सुख दुःख धर्म-.] करितों ते धर्म सकळ तुझे ॥ & ॥ माझें हित फार लागला 
विचार । तुज सर्व भार चालवणे ॥२॥ जो कांहीं लौकिक करिसी तो तुझा । अपमान पूजा कांहींतरि ॥३॥ 
तुका ह्मणे मी तों राहिलों निश्चित [पं. निश्चित.] । तुज कळे हित तैसें करीं ॥४॥ 











४०७६. भय नाहीं भेव । अनुतापीं नव्हतां जीव ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जेथें देवाची तळमळ । तेथें काशाचा 
विटाळ ॥ % ॥ उच्चारितां दोष । नाहीं उरो देत लेश ॥२ ॥ तुका ह्मणे चित्त [पं. चित्ता । होय आवडी मिश्रिता ॥.] । होय 
आवडी मिश्रित ॥३॥ 





४०७७. ध्यानीं ध्यातां पंढरिराया । [पं. मनेसहित.] मनासहित पालटे काया ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ तेथें बोला 
कैची उरी । माझे मीपण जाला हरि ॥ ७ ॥ चित्तचैतन्यीं पडतां मिठी । दिसे हरिरूप अवघी सृष्टि ॥२॥ तुका 
ह्मणे सांगों काय । एकाएकीं हरिवृत्तिमय ॥३ ॥ 


४०७८. कोणा ही केंडावें [पं. केडाव.] हा आह्यां अधर्म । जोजो पावे श्रम तोतो देव ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
ह्मणउनि चित्ता सिकविळें वोर्जे । आतां हें चि दुजे न बोलावें ॥ ७ ॥ [पं. बोलविले जरी परउपकारे.] हालविळें जरि 
परउपकारें । जिव्हे पाप खरें उपाधीचें ॥२ ॥ तुका ह्मणे जीव प्रारब्धा आधीन । कोण वाहे सीण करुणा शोभे ॥ 
३॥ 





४०७९. देव तिळीं आला । गोडें [दे. गोडगोड.] गोड जीव धाला ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ साधला हा पर्वकाळ | 
गेला अंतरींचा मळ ॥ ७ ॥ पापपुण्य गेळें | एका स्नाने चि खुंटेलें [पं. खंडलें.] ॥ २ ॥ तुका ह्मणे वाणी । शुद्ध 
जनार्दनीं [पं. 'जनीं नाहीं.] जनीं ॥३ ॥ 


विषयानुक्रम 


४०८०. काय उणें मज पांडुरंगा पायीं । रिद्धिसिद्धि ठायीं वोळगती ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कोण पाहे सुखा 
नासिवंताकडे । तृष्णेचें बापुडे [दे. नहो.] नव्हो आह्मी ॥ & ॥ [पं. सर्व सुखें.] स्वर्गसुखें आह्मी केलीं पावटणी । 
पापपुण्यें दोन्ही उळंडिलीं [पं. उडविलीं.] ॥ २ ॥ तुका ह्मणे घरीं आणिलें वैकुंठ | वसविली पेठ वैष्णवांची ॥३॥ 








४०८१. माझें मागणें तें किती । दाता [दे. लक्ष्मीचा.] लक्षुमीचा पति ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ तान्हेल्यानें पीतां पाणी 
। तेणें [पं. तेव्हा.] गंगा नव्हे उणी ॥ ७ ॥ कल्पतरुं जाला देता [पं. दाता.] | तेथें पोटाचा मागता ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
संतां [त. सतंत.] ध्यातां । परब्रह्म आळें हाता ॥३॥ 





४०८२. अर्भकाचे साटीं । पंतें हातीं धरिळी पाटी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तैसे संत जगीं । क्रिया करुनी दाविती 
अंगीं ॥&७ ॥ बालकाचे चाली । माता जाणुनि पाउल घाली ॥ २ ॥ तुका ह्मणे नाव | जनासाटीं उदकीं ठाव ॥ 
३॥ 











४०८३. [पं. जन्मोजन्मीचें संचित.] जन्मोजन्मींची संगत । भेटी जाली अकस्मात ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां 
सोडितां सुटेना । तंतु प्रीतीचा तुटेना ॥ ७ ॥ माझे चित्त तुझ्या पायां । मिठी पडिली पंढरिराया ॥ २ ॥ तुका 
ह्मणे अंतीं । तुझी माझी एक [पं. ज्योति.] गति ॥३ ॥ 





४०८४. सांग पांडुरंगा मज हा उपाव । जेणें तुझे पाव आतुडति ॥१ ॥न कळे हा निर्धार [त. पार.] 
ब्रह्मादिकां पार | कायसा विचार माझा तेथें ॥२॥ तुका ह्मणे आतां धरुनियां धीर । राहूं कोठवर मायबापा ॥ ३ 
॥ 





४०८५. काय फार जरी जालों मी शाहाणा । तरी नारायणा नातुडसी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ काय [त. काय जालों 
जरी. पं. काय जाले तरी.] जालें जरी मानी मज जन । परि नातुडति चरण तुझे देवा ॥ ७ ॥ काय [त. जालों जरी०. पं. 
जालों तरी.] जालें जरी जालों उदासीन । [पं. तरी.] परि वर्म भिन्न तुझें देवा ॥ २ ॥ काय [पं. जालो तरी.] जाळें जरी 
केले म्यां सायास । ह्मणवितों दास भक्‍त तुझा ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे तुज दाविल्यावांचून । तुझे वर्म कोण जाणे 
देवा॥४॥ 








४०८६. जातां पंढरीच्या मार्गे । काय वर्णू सुखा मग ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ घडे लाभ लक्षकोटि । परब्रह्मीं 
होइल भेटी ॥ ७ ॥ नाम गर्जत येती संत । त्यांच्या [पं. दर्शनें चि मुक्‍्त.] दर्शनें होईजे मुक्‍त ॥ २ ॥ जो अललक्ष्य 
ब्रह्मादिकां | आला संनिध ह्मणे तुका ॥३॥ 








४०८७. [दे. 'सारासार०' हें कडवें नाही.] सारासार विचार करा उठाउठी | नाम धरा कंठीं विठोबाचें ॥१॥॥ 
ध्रु. ॥ तयाच्या चिंतर्ने [पं. निरसेल० । तराल दुर्घट०.] निरसळलें संकट । तरलों दुर्घट भवसिंधु ॥ & ॥ जन्मोनियां 
कुळीं वाचे स्मरे राम | धरी हा चि नेम अहिर्निशीं ॥ २ ॥ तुका ह्मणे कोटी कुळें तीं पुनीत । भावें गातां गीत 
विठोबाचे ॥३॥ 











४०८८. [पं. द्रव्य.] मोल घेऊनियां कथा जरी करीं । तरी भंगो हरी देह माझा ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ माझी कथा 
करा ऐसें ह्मणें कोणा | [पं. तरी नारायणा जिव्हा झडो ।] तरी झडो जाणा जिव्हा माझी ॥& ॥ साह्य तूं जालासी 
काय उणें तुर्पे । आणीक भूतांपें काय [पं. पांगो.] मागो ॥ २ ॥ तुका ह्मणे सर्व सिद्धि तुझे पायीं । तूं माझा गोसावी 
पांडुरंगा ॥३॥ 


विषयानुक्रम 


४०८९. जरि हा हो कृपा करिल नारायण |तरी हें चि ज्ञानब्रह्म होय ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ कोठोनियां कांहीं 
न लगे आणावें ।न लगे कोठें जावें तरावया ॥७ ॥ जरी देव कांहीं धरिल पैं चित्तीं । तरि हे चि होती दिव्य [पं. 
वस्तु.] चक्षु ॥२॥ तुका ह्मणे देव दावील आपणा | तरि जीवपणा ठाव नाहीं ॥३॥ 





४०९०. पांडुरंगा कृपाळुवा दयावंता । धरिसील सत्ता सकळ ही ॥१॥ कां जी आह्यांवरी आणिकांची 
सत्ता । [पं. तु होसी.] तुह्यासी असतां जवळिक ॥ २ ॥ तुका ह्मणे पायीं केळे निवेदन । उचित हें दान करीं आतां 
॥३॥ 





४०९१. रात्री दिवस आह्मां युद्धाचा प्रसंग । अंतर्बाह्य जग आणि मन ॥ १ ॥ जीवा ही आगोज पडती 
आघात । येऊनियां नित्य [पं. नित्या नित्य वारु .] नित्य करी ॥२ ॥ तुका ह्मणे तुझ्या नामाचिया बळे । अवघीयांचें 
काळे केलें तोंड ॥३॥ 





४०९२. होइन खडे गोटे | चरणरज साने मोठे । पंढरीचे वाटे । संतचरणीं लागेन ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. 
आणि.] आणीक काय दुर्जें । [पं. मी मागेन तुजपासी ।.] म्या मागणें तुजपासीं । [पं. आठवितों सुख.] अविट तें सुख । भय 
नास नाहीं ज्यासी ॥ ७ ॥ होइन मोचे वाहणा । पायीं [त. सकळ.] सकळां संतजनां । मांजर [दे. पं. जुकर.] सुकर 
सुणा । जवळी शेष घ्यावया ॥ २ ॥ सांडोवा पायरी । वाहळ बावी गंगातिरी । होइन तयावरी । संतसज़़न 
चालती ॥ ३ ॥ [त. लागेन.] लागे संतां पांयीं । ऐसा ठेवीं [दे. त. भलता.] भळते ठायीं । तुका ह्मणे देई । धाक नाहीं 
जन्माचा ॥४॥ 











४०९३. माझिया जीवाचा [पं. मनाचा.] मज निरधार | [पं. 'न करी” व 'आपुळें कारण०' हे दोन चरण नाहींत.] न 
करीं उत्तर जनासवें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ आपुलें कारण साधों जी विचार । करावा हा धीर धरूनियां ॥ ७ ॥ काय 
कराविया आणिका [पं. आणिकाच्या युक्‍ति.] या युक्ति । काय नव्हे भक्ति विठोबाची ॥ २ ॥ एक पुढें गेळे वाट 
दावूनियां । मारग तो वांयां कोण सांडी ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे माझी विठोबासी चिंता | भेईना सर्वथा न घडे तें ॥ ४ 
॥ 








४०९४. [त. कासया होआवें. दे. कासया व्हावे.] कासयासी व्हावें जीतांचि मुक्‍त । सांडुनियां थीत [दे. पं. थीतें.] 
प्रेमसुख ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ वैष्णवांचा दास जाला नारायण । काय त्या मिळोन [पं. असो सुखी ] असे काम ॥७॥ 
काय त्या गांठीर्चे पडळें सुटोन | उगला [पं. उगेचि बैसोन धीर धरू ,] चि बैसोन धीरु धरीं ॥२॥ सुख आह्यांसाटीं 
केलें हें निर्माण । निर्देव तो कोण हाणे लाता ॥३ ॥ तुका ह्मणे मज न लगे [दे. त. पं. सायोज्यता.] सायुज्यता । 
राहेन या संतां समागमे ॥४॥ 








४०९५. आवडे पंढरी भीमा पांडुरंग । चंद्रभागा लिंग पुंडलीक [वे. पांडुरंग.] ॥ १ ॥ कामधेनु कल्पतरु 
चिंतामणी । आवडीची धणी पुरवीती ॥ २ ॥ तुका ह्मणे जीवा थोर जालें सुख । नाठवे हे भूक तान कांहीं ॥३॥ 


४०९६. [त. लाड.] लाडें भाकितों करुणा | तूं रे उदाराचा राणा ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ करिसी आमुचा सांभाळ 
। तूं रे माउली स्नेहाळ ॥ % ॥ नाहीं चिंता रे आह्यांसी । तूं चि भार चालविसी ॥ २ ॥ आह्मी जालों उदासीन । 
तूं चि करिसी जतन ॥ ३ ॥ आह्यां नाहीं जीवनास [पं. जीवानास.] | तूं चि पुरविसी [पं. आस.] घास ॥४ ॥ तुका 
ह्मणे भलते सवें । जातां मागें मागे धांवे ॥५ ॥ 


विषयानुक्रम 





४०९७. आह्मां हें सकळ । तुझ्या पायांचे चि बळ ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ करूं अमृताचें पान । दुर्जे नेणों कांहीं 
आन ॥ ४७ ॥ जयाचा जो भोग | सुख दुःख पीडा रोग ॥२ ॥ तुका ह्मणे देवा | तुझे पायीं माझा ठेवा ॥३॥ 





४०९८. प्रपंच परमार्थ [पं. संपादिन.] संपादोनि दोन्ही । एक ही निदानीं न [पं. नव्हे त्यासी.] घडे त्यासी ॥ 
१ ॥ दोहीं पेंवावरी ठेवू जातां हात । शेवटीं [पं. होय.] अपघात शरीराचा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे [पं. त्यासी.] तया 
दोहींकडे धका | शेवटीं तो नरकामाजी पडे ॥३॥ 








४०९९. संसारा आलिया एक सुख आहे । आठवावे पाय विठोबाचे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ येणें होय सर्व संसार 
सुखाचा । न लगे दुःखाचा लेझ कांहीं ॥७ ॥ घेईल तयासी सोपें आहे सुख । बोलियेलें मुखे नारायण ॥२॥ 
सांगितली सोय करुणासागरंं । तुह्यां कांहो बरें न वाटतें ॥३ ॥ तुका ह्मणे तेणें उपकार केला । भोळ्या 
भाविकाला तरावया ॥४॥ 








४१००. आह्यां भय धाक कोणाचा रे पाहें | काळ मशक काय मानवं हे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ आह्यांसी ते काय 
चिंता या पोटाची । माउली आमुची पांडुरंग ॥ ७ ॥ काय करावी हे कोणाची मान्यता । करितां अनंता कोण 
वारी ॥२॥ नाहीं श्रीण आह्यां जालें कवतुक । पुनीत हे लोक करावया ॥३ ॥ तुका ह्मणे खातों आनंदाचे लाडू 
।नका चरफडूंघ्या रे तुह्ठी ॥४॥ 











४१०१. तांबियाचें [दे. तांबगी हें नाणे.] नाणें न चले खऱ्या मोलें । जरी हिंडविलें देशोदेशीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
करणीचें कांहीं न मने सज्ञना । यावें लागे मना वृद्धांचिया ॥ & ॥ हिरियासारिखा [दे. पं. हिरया०.] दिसे 
शिरगोळा [पं. ब्रह्मगोळा.] । पारखी ते डोळां न पाहाती ॥२ ॥ देऊनियां भिंग कामाविळे मोतीं । पारखिया हातीं 
घेतां नये ॥३॥ तुका ह्मणे काय नटोनियां व्यर्थ । आपुलें हें चित्त आपणा ग्वाही ॥४॥ 


४१०२. चित्ता मिळे त्याचा संग रुचिकर । क्षोभवितां [पं. क्षोभविते दुर तेचि.] दूर तों चि भळें ॥१॥॥ध्रु. ॥ 
ऐसी परंपरा आळीसे चाळत । [पं. भले त्या..] भलत्याची नीत त्यागावरी ॥ ॥ हो कां पिता पुत्र बंधु कोणी तरि 
। विजाति [त. इजा ती. दे. इंजाति.] संग्रही धरू नये ॥२ ॥ तुका ह्मणे सत्य पाळावे वचन । अन्यथा आपण करूं नये 
॥३॥ 


४१०३. [पं. आपुलिया.] आपुली कसोटी शुद्ध राखी कारण | आगीने भूषण अधिक [पं.पुढा.] पुट ॥१॥॥ 
ध्रु. ॥ नाहीं कोणासवें बोलणें लागत । निश्चितीनें [दे. निश्चितीनें] चित्तसमाधान ॥ ७ ॥ लपविले तें ही ढेंकरें 
उमटे । खोटियाचें खोटें उर फोडी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे निदा स्तुति दोन्ही वाव । आपुलाला भाव [पं. कळो.] फळा 
येतो ॥३॥ 








४१०४. आणिकांच्या घातें मानितां संतोष । सुखदुःख दोष [पं. आणी.] अंगीं लागे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ ऐसें 
मनीं वाहूं [पं.नये चि.] नयेती संकल्प | करूं नये पाप भांडवल ॥ ७ ॥ क्लेशाची [पं. किल्मिषाची चित्तीं राहतां०.] हे [दे. 
“हे' नाहीं.] चित्तीं राहाते कांचणी । [पं. आगीतें.] अग्नींत टाकोनी ठाव जाळी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे येणें [पं. कोपें.] घडे 
पुण्यक्षय । होणार तें होय [पं. प्रारब्धीचें .] प्रारब्धे चि ॥३॥ 





४१०५. अज्ञानाची भक्ति इच्छिती संपत्ती । तयाचिये [पं. चित्ती] मती बोध केंचा ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
अज्ञानाची पूजा कामिक भावना । तयाचिया ध्याना देव कैंचा ॥& ॥ अज्ञानाचे कर्म फळीं ठेवी मन । निष्काम 





विषयानुक्रम 





साधन तया कैचे ॥ २ ॥ अज्ञानाचें ज्ञान विषयावरी ध्यान । ब्रह्म सनातन तया कैंचें ॥३ ॥ तुका ह्मणे जळो 
ऐसियांचें तोंड । अज्ञानाचे बंड वाढविती ॥४ ॥ 








४१०६. गुळें माखोनियां दगड ठेविला | वर दिसे भळा लोकाचारी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अंतरीं विषयाचे 
लागलें पैं पिसें । बाहिरल्या वेषें भुलवी लोकां ॥ & ॥ ऐसिया [पं. दांभिका.] डांभिकां कैची हरिसेवा । नेणे चि 
सद्धावा कोणे काळीं ॥२ ॥ तुका ह्मणे येणें कैसा [पं. केचा.] होय संत । विटाळलें चित्त कामक्रोधें ॥३॥ 








४१०७. आयुष्य वेचूनि कुटुंब पोसिलें । काय हित केलें सांग बापा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ फुकाचा चाकर 
जालासी काबाडी । नाहीं सुख घडी भोगावया ॥ ७ ॥ दुर्लभ [पं. मनुष्यदेह.] मनुष्यजन्म कष्टे पावलासी । दिला 
कुटुंबासी कामभोग ॥ २ ॥ तुका ह्मणे ऐसें आयुष्य नासिळें । पाप तें सांचिळें पतनासी ॥३॥ 





४१०८. अनंत लक्षणें वाणितां अपार । संताचे तें घर सांपडेना ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जये घरीं संत राहती 
आपण | तें तुह्मांठिकाण आतुडेना ॥ ७ ॥ ठिकाण धरूनी पाहवे ते संत । उगा च अकांत करूं नये ॥२॥ संत 
होऊनियां संतांसी पाहावें । तरि च तरावें तुका ह्मणे ॥३॥ 











४१०९. संतांचा पढीया [दे. त. पढीया वो कैश्ना«.] कैशापरि लाहो । नामाचा आठवो कैसा राहे ॥१ ॥॥ ध्रु. 
॥ हे चि थोर चिंता लागली मनासी । निजतां निद्रेसी न लगे डोळा ॥ ७ ॥ जेवितां जेवणीं न लगे गोड धड । 
वाटतें काबाड विषयसुख ॥ २ ॥ ऐसिया संकटीं पाव कृपानिधी । लावीं संतपदीं प्रेमभावें ॥३ ॥ तुका ह्मणे 
आह्मी नेणों कांहीं हित । तुजविण अनाथ पांडुरंगा ॥४॥ 














४११०. पंढरीचा वास धन्य ते चि प्राणी । अमृताची वाणी दिव्य देह [पं. देहे. दे. त. देहो.] ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
मूढ मतिहीन दुष्ट अविचारी । ते होती पंढरी दयारूप ॥ ७ ॥ शांति क्षमा अंगीं विरक्ति सकळ । नैराऱ्य निर्मळ 
नारी नर ॥२॥ तुका ह्मणे नाहीं वर्णा अभिमान | [पं. अवघेचि.] अवघे जीवनमुक्त लोक ॥३ ॥ 








४१११. जेणें तुझी कास भावें धरियेली । त्याची नाहीं केली सांडी देवा ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥काय माझा भोग 
आहे तोन कळे | सुखें तुह्ली डोळे झांका देवा [पं. वांया.] ॥ ७ ॥ राव रंक तुह्यां सारिके चि जाणा । नाहीं थोर 
साना तुह्यांपासीं ॥२॥ तुका ह्मणे तुह्लीं आपंगिलें भक्‍तां । माझिया संचिता कृपा नये ॥३॥ 








४११२. देखीचें तें ज्ञान करावें तें काई । अनुभव नाहीं आपणासी ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ इंद्रियांचे [पं. इंद्रियांची.] 
गोडी ठकलीं बहुतें । सोडितां मागुते आवरेना ॥ & ॥ युक्‍तीचा आहार नीतीचा वेव्हार । वैराग्य तें सार 
तरावया ॥ २ ॥ [त. पं. नाव नावलितां.] नाव रेवाळितां घाला घाली वारा [पं. वर.] | तैसा तो पसारा [पं. पसर.] 
अहंतेचा ॥३ ॥ तुका ह्मणे बुद्धि आपुले अधीन । करी नारायण आतुडे तों ॥४॥ 








४११३. नर नारी [पं. बाळ.] बाळे अवघा नारायण | ऐसें माझे मन करीं देवा ॥१॥॥ ध्रु. ॥न यो काम 
क्रोध द्वेष निदा द्वंद । अवघा गोविंद निःसंदेह ॥ ७ ॥ असावें म्यां सदा विषयीं विरक्त । काया वाचा चित्त तुझे 
पायीं ॥२॥ करोनियां साह्य [पं. करवी.] पुरवी मनोरथ । व्हावें कृपावंत तुका ह्मणे ॥३॥ 





विषयानुक्रम 





४११४. आपुल्या पोटासाटीं । करी लोकांचिया गोष्टी ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ जेणें घातलें संसारीं । विसरला तो 
चि हरी ॥& ॥ पोटा [पं. घाली.] घातलें अन्न । न ह्मणे पतितपावन ॥२ ॥ मी कोठील [पं. कोटील.] आणि कोण । 
हेंन कळे ज्यालागून ॥३ ॥ तुका ह्मणे नरस्तुति । करिती भाट त्रिजगतीं ॥४॥ 











४११५. स्वयें आपण चि रिता । रडे पुढिलांच्या हिता ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ सेकीं [पं. सेखी.] हें ना तेरसें जालें । 
बोलणें तितुकें वांयां गेळें ॥ ७ ॥ सुखसागरीं नेघे वस्ती । अंगीं ज्ञानपणाची मस्ती ॥ २ ॥ तुका ह्मणे गाढव 
लेखा । जेथें भेटेल [त. देखाल. पं. जाइल.] तेथें ठोका ॥३॥ 


४११६. जगीं कौर्ति व्हावी । ह्मणोनी [पं. जालासे.] जालासी गोसावी ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ बहुत केलें पाठांतर | 
वर्म [पं. राहिले ते.] राहिलेंसे दूर ॥ & ॥ चित्तीं नाहीं अनुताप । लटिकें भगवें स्वरूप ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
सिंदळीच्या । व्यर्थ श्रमविली वाचा ॥३॥ 








४११७. प्राक्तनाच्या योगें आळशावरी गंगा । स्नान काय जगा करूं नये ॥ १॥ ॥ ध्रु. ॥ उभी कामधेनु 
मांगाचे [दे. मागिलें.] अंगणीं । तिसी काय ब्राह्मणीं वंदूं नये ॥ ७ ॥ कोढियाचे हातें परिसें होय सोनें । अपवित्र 
ह्मणोन घेऊं नये ॥ २ ॥ यातिहीन जाला गांवींचा मोकासी । त्याच्या वचनासी मानूं नये ॥३ ॥ भावारूढ तुका 
मुद्रा विठोबाची । न मनी तयांचीं तोंडें काळीं ॥४॥ 











४११८. बोलिलों उत्कर्षे । प्रेमरस [पं. दास्यत्वे. दे. त. दाहत्वे.] दासत्वें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ साच करिता 
नारायण । जया शरण गेलों तो ॥ ॥ समर्थ तो आहे ऐसा । धरिली इच्छा [पं. पुरवितो.] पुरवी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
लडिवाळाचें । द्यावें साचें [पं. करूनि] करनियां ॥३॥ 





४११९. विचा केला ठोबा । ह्मणोनि नांव तो विठोबा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कां रे नेणां त्याचें नांव । काय 
वेदासि नाहीं ठाव [त. ठावें.] ॥ ७ ॥ शेष स्तुती प्रवर्तला । जिव्हा चिरूनि पलंग जाला ॥२॥ तुका ह्मणे सत्ता । 
ज्याची काळाचिये माथा ॥३॥ 





४१२०. भ्रतारअंगसंगें सुखाची वेवस्था । आधीं तों सांगतां नये कोणा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तथापि सांगणें 
कुमारिकेपाशीं । ते काय मानसीं सुख मानी ॥ & ॥ तैसा आत्मबोध आधीं बोलों नये । बोलासी तो काय 
सांपडेल ॥ २ ॥ तथापि सांगणें बहिर्मुखापाज्लीं । तो काय संतोषासी मूळ होय ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे संत सुखाचे 
विभागी । ब्रह्मानंद जगीं साधुरूपें ॥४॥ 








४१२१. कलयुगामाजी थोर जालें बंड । नष्ट लोक लंड जाले फार ॥१॥॥ ध्रु. ॥न धरिती सोय न 
पुसती कोणा । येतें जेसें मना तैसें चाळे ॥ ७ ॥ सज्ञनाचा वारा टेकों नेदी द्वारा । ऐसिया पामरा तारी कोण ॥ 
२ ॥ विश्वास तयाचा बैसेना कोठें ही । स्तुति निंदा पाहीं [पं. जीवि धरा.] जीवीं धरी ॥३ ॥ तुका ह्मणे कैसें केलें 
नारायणे । जाणावें हें कोणें [पं. तयाविणे.] तयाविण ॥४ ॥ 





४१२२. [पं. 'आपुली' याच्या पूर्वी 'गुरु म्यां केला घरवासी । माझ्या चुकल्या दोनी हवौसी ॥' हें कडवें आहे.] आपुली बुटबुट 
घ्यावी । माझी परताप द्यावी ॥ १ ॥ [पं. “आपुला मंत्र' याबद्दल 'तुझा मंत्र असें आहे व या कडव्याच्या पूर्वी 'तुझा मंत्र घेतां कानीं । माझ्या 
पेवांत क्षिरळें पाणी ॥ गुरु म्यां भाग्यासाटी केला । कांहीं फळासि नाहीं आला ॥' हीं दोन कडवीं जास्त आहेत.] आपुला मंत्र नव्हे बरा । 
माझा बईल चुकला मोरा ॥२ ॥ तुका ह्मणे ऐशा नरा । परिस न झोंबे खापरा ॥३॥ 


विषयानुक्रम 


४१२३. भावभक्तिवादे करावें कीर्तन । [दे. त. आज्ञाबी.] आज्ञाबद्ध मन करूं नये ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ अन्न 
पाणी धन द्रव्य नारायण । विठ्ठला वांचून बोळूं नये ॥ & ॥ सप्रेम करावें देवाचें कीर्तन । भय द्या सोडून 
शरीराचें ॥२॥ तरी मग जोडे विठ्ठलनिधान | केलिया कीर्तन सिद्धि पावे ॥३ ॥ देव जोडिलिया तया काय 
उणें । तुका ह्मणे मन धीट करा ॥४॥ 








४१२४. चोरासी चांदणे वेश्‍्येसी सेजार । परिसेंसी खापर काय होय ॥ १ ॥ दुधाचे आधणीं वैरिले 
पाषाण । कदा काळीं जाण पाक नव्हे ॥२॥ तुका ह्मणे जरि पूर्वपुण्ये सिद्धि । तरि च राहे बुद्धि संतसंगीं ॥३॥ 





४१२५. रोगिया मिष्टान्न मर्कटा चंदन । कागासी लेपन कर्प्राचें ॥ १ ॥ निर्नासिका जेसा नावडे 
आरिसा | मूर्खालागीं तैसा शास्त्रबोध ॥ & ॥ दास तुका ह्मणे विठ्ठलउदारें । अज्ञानअंधारें दूरी केळें ॥२॥ 





४१२६. मथनासाटीं धर्माधर्म । त्याचें वर्म नवनीत ॥१॥॥ ध्रु. ॥तें चि तें घाटूं नये । आळें जाय 
नासूनि ॥ & ॥ सांभाळावे बराबर । वर्म दूर न बजार्वे ॥२॥ तुका ह्मणे धाळें पोट । मग बोटचाटणी [दे. 
बोटचांचणी. पं. बोटटाचणी.] ॥ ३ ॥ 


४१२७. माझा घात पात अथवा हित फार | [पं. अवघाची विचार.] अवघा विचार तुझ्या हातीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
ठेवुनि जीव भाव तुझ्या ठायीं चित्त । राहिलों निवांत पांडुरंगा ॥ ७ ॥ चित्ताचा चाळक बुद्धीचा जनिता । काय 
नाहीं सत्ता तुझे हातीं ॥२॥ तुका ह्मणे काय करिसी तें पाहीन । ठेविसी राहीन सुखें तेथें ॥३॥ 














४१२८. संतपाउलें साजिरीं । गंगा आली आह्यांवरी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जेथें पडे रजधुळी । तेथें करावी 
अंघोळी ॥ & ॥ स्वेतबंद [त. श्वेतवंद.] वाराणसी । अवघीं तीर्थे तयापासीं ॥ २ ॥ तुका ह्मणे धन्य जालों । 
संतसागरीं मिळाळों ॥३॥ 





४१२९. [पं. न घडे बाळकाचा मायेबापा घात .] न घडे मायबापें बाळकाचा घात । आपणादेखत होऊं नेदी ॥१ 
॥॥ ध्रु. ॥कां मी मनीं चिंता वाहूं भय धाक । काय नव्हे एक करितां तुज ॥ ७ ॥ वर्म जाणे त्याच्या हिताचे 
उपाय । तान भूक वाहे कडिये खांदीं ॥२॥ तुका ह्मणे तूं गा कृपावंत भारी । ऐसें मज हरी कळों आलें ॥३॥ 





४१३०. करावें कीर्तन । [पं. मुखे.] मुखीं गावे हरिचे गुण ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मग कांहीं नव्हे बाधा । काम [पं. 
दुर्जनाची. त. दुर्जनाचा.] दुर्जनाच्या क्रोधा ॥ & ॥ श्ांतिखड्ड हातीं । काळासी ते नागविती ॥ २ ॥ तुका ह्मणे दाता 
सखा । ऐसा अनंतासारिखा ॥३॥ 





४१३१. तुझी कीर्ती सांगों तुजपुढें जरी । [पं. ब्रह्मांडा.] ब्रह्मांडी ही हरी माईना ते ॥१॥॥ ध्रु. ॥ मेरूची 
लेखणी सागराची शाई । कागद हा मही न पुरे चि ॥ & ॥ अनंत अपार आपंगिले भक्‍त । मार्झे चि संचित 
ओडवेना ॥२ ॥ तुका ह्मणे तुह्यां बोल नाहीं देवा । पामरें म्यां सेवा केली नाहीं ॥३॥ 








४१३२. [त. पं. 'काय' नाहीं.] काय साधनाच्या कोटी । केल्या आटी होती [पं. होत्या त्या .] त्या ॥१ ॥ ॥ ध्रु. 
॥ देव कृपा करी जरी । होय उजरी स्वरूपीं ॥& ॥ केले होते [दे. चिंता.] व्यर्थ श्रम | [त. पं. चित्ता उपरम न होतां ।.] 
उपरमन होतां ॥२॥ तुका ह्मणे कळो आलें । सर्व जालें आपरूप ॥३॥ 





विषयानुक्रम 


४१३३. तुज काय करं मज एक सार | [त. अमृतसागर. दे. '० सागर' खोडून '० नागर' केलें आहे.] अमृतनागर 
नाम तुझें ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ काय येणें [पं. 'येणें' नाही.] उणें आह्यां [पं. तयाचिये.] तयापोटीं । गोवितां हे कंठीं कामधेनु 
॥ ॥ नोळखे तानुलें माय ऐसी कोण | वोरसे देखून शोक त्याचा ॥२॥ जो नाहीं देखिला याचक नयनीं । तो 
पावे घेउनि लज्ञा दान [दे. दाना.] ॥३ ॥ नामासाटीं प्राण सांडियेला रणीं । शूर ते भांडणीं न फिरती ॥४॥ तुका 
ह्मणे आह्मी गातां गीतीं भला । भेटूनी विठ्ठला काय चाड ॥५॥ 














४१३४. कृपेचे सागर हे चि [वे. त. 'चि' नाही.] साधुजन । तिहीं कृपादान केलें मज ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ बोबडे 
वाणीचा केला अंगीकार । तेणें माझा स्थिर केला जीव ॥  ॥ तेणें सुखें मन स्थिर जालें ठायीं । संतीं दिला 
पायीं ठाव मज ॥२ ॥ नाभी नाभी ऐसें [दे. बोलिलो.] बोलिले वचन । तें माझें कल्याण सर्वस्व ही ॥३॥ तुका 
ह्मणे जालों [पं. आनदे निर्भर.] आनंदनिर्भर । नाम निरंतर घोष करूं ॥४ ॥ 








४१३५. भक्तीचे तें [त. दे. 'तें नाही.] वर्म जयाचिये हातीं । तया घरीं [दे. होति.] शांति क्षमा दया ॥१॥॥ 
ध्रु. ॥ [दे. अष्टमासिद्धि वोळगती करीं .] अष्ट महा सिद्धि वोळगती द्वारीं । न [पं. वजाती.] वजती दुरी दवडितां ॥& ॥ 
तेथें दुष्ट गुण न मिळे निशेष । चैतन्याचा वास जयामाजी ॥ २ ॥ संतुष्ट हें [दे. त. 'हें नाही.] चित्त सदा सर्वकाळ | 
तुटली हळहळ त्रिगुणाची ॥३ ॥ तुका ह्मणे येथें काय तो संदेह । आमचें गौरव आह्मी करूं ॥४॥ 











४१३६. साच हा विठ्ठल साच हें करणें । संत जें वचनें बोळियेळे ॥१ ॥ साच तें स्वहित साच ते प्रचित 
। साच वेद नीत सांगतील [पं. सांगितली.] ॥ २ ॥ तुका ह्मणे घेती साच साच भावें । लटिकें वर्म ठावें नाहीं त्यांसी 
॥३॥ 





४१३७. संगें वाढे सीण न [पं. संगें वाढे भजन.] घडे भजन । त्रिविध हें जन बहु देवा ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ [दे. त. 
वाचि दुःखें या वा जनाचा कांठाळा ।.] या चि मुळें आला संगाचा कांटाळा । दिसताती डोळां नानाछंद ॥ & ॥ एकविध 
भाव राहावया ठाव । नेदी हा संदेह राहो चित्तीं ॥ २ ॥ शब्दज्ञानी हित नेणती आपुलें । आणीक देखिले नावडे 
त्या [पं. ज्या.] ॥३ ॥ तुका ह्मणे आतां एकले चि भलें । बैसोनि उगले राहावें तें ॥४॥ 











४१३८. तुझें वर्म आह्यां कळो आलें सुखें । संतांचिया मुखें पांडुरंगा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अवघा चि [पं. 
नठावाउगा.] नट वाउगा पसारा । चेईला तूं [पं. तो.] खरा तूं चि एक ॥ & ॥ ह्यमणउनि देहबुद्धि नासिवंता [पं. 
नाक्षिवंत.] | नातळे या चित्ता [पं. चित्त.] नेदावया ॥ २ ॥ सोय हे लागली पुढिलांची वाट | [पं. पाविजे ते नीट०.] पावळे 
जे नीट तुजपाशीं ॥३ ॥ तुका ह्मणे नाहीं कोणासवें काज । बोलायाचे [पं. बोलावया.] मज अंतरींचें ॥४ ॥ 








४१३९. [पं. पुण्यपाप.] पुण्यपापा ठाव नाहीं सुखदुःखा । हानिलाभशंका नासलिया ॥१॥॥ ध्रु. ॥ जितां 
मरण आलें आप पर गेलें । मूळ [पं. मूळ हें छेदिले.] छेदियेलें संसाराचे ॥ ७ ॥ [पं. अंधःकार ज्योती कुळधर्म यात ।.] 
अधिकार जाती वर्णधर्मयाती । ठाय नाहीं [पं. संती.] सत्यअसत्याशी ॥ २ ॥ जन वन भिन्न आचेत चळण । नाहीं 
दुजेपण ठाव यासी ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे देह [पं. देव.] [त. वाहिला.] वाईलें विठ्ठलीं । तेव्हांच घडली सर्व पूजा ॥४॥ 








४१४०. संकोचतो [दे. संकोचोतो. पं. संकोचित.] जीव महत्वाच्या भारें । दासत्व चि बरें बहु वाटे ॥१॥॥ ध्रु. 
॥ कळावी जी माझी आवडी हे संतां । देणें तरि आतां हें चि द्यावें ॥ & ॥ तुमचे चरण पावविलों सेवा । 
ह्मणउनि हेवा हा चि करीं ॥२॥ विनउनी तुका वंदितो चरण | लेखा रजरेण चरणींचें [पं. चरणीचा.] ॥३ ॥ 








विषयानुक्रम 


४१४१. देव कैंचा तया दुरी । भाका बरी करुणा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥आळवित्या न लगे धर । माय जाणे रे 
भातुके ॥ ७ ॥ [पं. नावेवरी.] नावे तरी ज्याचा भार । पैल पार जवळी त्या ॥ २ ॥ आतां [पं. जातां.] परदेशी तुका । 
जाला लोकांवेगळा ॥३॥ 


४१४२. भक्ति ज्याची थोडी । पूर्ण विषयांची गोडी ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ तो नर चि नव्हे पाहीं । खर जाणावा 
तो देहीं ॥७ ॥ भजन पूजन ही नेणे । काय स्वरूपासी जाणे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे त्याला । भोवंडून बाहेर घाला ॥ 
३॥ 








४१४३. समुद्र हा पिता बंधु हा चंद्रमा । भगिनी ते रमा शंखाची या ॥ १ ॥ मेहुणा जयाचा द्वारकेचा हरि 
। शंख दारोदारीं भीक मागे ॥ २ ॥ [पं. त. दृष्ट.] दुष्ट हें जाणावें आपुलें स्वहित | तुका ह्मणे मात ऐसी आहे ॥३ ॥ 








४१४४. भवाचिया संगें बहु च नाडिले । कळिकाळे पाडिले तोंडघसीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तया भवसंगें 
गुंतलासी वांयां । धन पुत्र जाया भुलों नको ॥ ७ ॥ जेजे घडी जाय तेते काळ खाय । [पं. प्राणतरणो०.] प्राण्या 
तरणोपाय काय केला ॥२॥ तुका ह्मणे करीं सर्व ही तूं त्याग । अर्पी हें सर्वांग जगदीक्ञीं ॥३॥ 


४१४५. रुचे सकळा मिष्ठान्न । रोग्या विखाच्या समान ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तरि कां तया एकासाटीं । [दे. काम 
अवघें.] कामें अवघीं करणें खोटीं ॥ ७ ॥ दर्पण नावडे एका । ठाव नाहीं ज्याच्या नाका ॥२॥ तुका ह्मणे खळा | 
उपदेशाचा कांटाळा ॥३॥ 





४१४६. जागा [पं. जगा.] घरटी फिरे तस्कराची दिवसाराती । नीदसुरें नाडिलीं [दे. असो मागो किती. त. 
असा मांगा किती.] असो ऐसीं मागे किती ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ हाट करी सकळ जन । वस्तु करा रे जतन ॥ & ॥ हुशार 
ठायीं । निजनिजेलिया पाहीं ॥ २॥ सावचित्त असे खरा । लाभ घेउन जाये घरा ॥३ ॥ [दे. तराळ राळ बोंबे.] तराळ 
बोंबे उतराई । राखा आपुलिया भाई ॥४ ॥ हरिच्या नामीं घाळूं जागा | तुका ह्मणे हुशार गा [पं.होगा.] ॥५ ॥ 








४१४७. संतांनीं सरता केलों तैसेपरी । चंदनीं [पं. चंदन.] ते बोरी व्यापियेळी ॥१ ॥ गुण दोष याती न 
विचारितां [पं. विचारी.] कांहीं ।॥ ठाव दिला पायीं आपुलिया ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आलें समर्थाच्या मना । तरि होय 
राणा रंक त्याचा ॥३॥ 





४१४८. चित्तीं तुझे पाय डोळां रूपाचे ध्यान । अखंड मुखीं नाम वर्णावे गुण ॥१॥॥ ध्रु. ॥ हें [पं. हेंचि 
तुह्या एक मागतों मी दातारा ।.] चि एक देवा [दे. तुह्मां देवा.] तुह्मां मागणें दातारा । उचित तें करा माझा [पं. 'माझा' नाहीं.] 
भाव [पं. जाणुनि पुरा ।] जाणूनि ॥ & ॥ खुंटली जाणींव माझें बोलणें [पं. बोलणें ते आता.] आतां । करूं यावी तैसी 
करावी बाळकाची चिंता ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आतां नको देऊं अंतर | न कळे पुढें काय बोलों विचार ॥३ ॥ 








४१४९. संतांच्या पादुका घेईन मोचे खांदीं । हातीं टाळ दिंडी नाचेन पुढें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ भजनविधी 
नेणें साधन उपाय | [पं. सकळ हि सिद्धि] सकळ सिद्धि पाय हरिदासांचे ॥& ॥ ध्यानगति मति आसन समाधि । 
हरिनाम गोविंदीं प्रेमसुख ॥ २ ॥ नेणता निर्लजञ नेणें [पं. नेणो.] नादभेद । सुखें ही गोविंद गाऊं [दे. गीत.] गीतीं ॥ 
३॥सर्व जोडी मज गोत आणि वित्त | तुका ह्मणे संतमहंतपाय ॥४॥ 








विषयानुक्रम 


४१५१. पुण्य फळलें बहुतां दिवसां । भाग्यउदयाचा ठसा । जाला [पं. जालो.] सन्मुख तो कैसा । 
संतचरण पावळों ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ आजि फिटले मार्झे कोडें । भवदुःखार्चे सांकडे । कोंदाटळें [दे. पुढें । ब्रह्म सावळे ॥ 
.] पुढें । परब्रह्म सावळें ॥ ७ ॥ आलिंगणें संतांचिया । दिव्य जाली माझी काया । मस्तक हा [दे. 'हा' नाही.] पाया 
। वरी त्यांच्या ठेवितां [पं. ठेवितों.] ॥ २ ॥ तुका ह्मणे धन्य झालों । सुखें संतांचिया धालो । लोटांगणीं आलों । पुढें 
भार देखोनी ॥३॥ 





४१५२. ठाव देऊनिया राखें पायापासीं । मी तों आहें रासी पातकाची ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पातकाची रासी 
ह्मणता लागे वेळ | ऐके तो कृपाळ नारायण ॥ ७ ॥ नारायणनामें अवघें सांग जालें । असंग चि केळें एकमय ॥ 
२॥ एकमय जांलें विठोबाच्या नामें । भेदाभेद [दे. कर्म.] कर्मे आणिक कांहीं ॥३ ॥ तुका ह्मणे चित्तीं चितिलें जें 
होतें । तें होय आपैतें नामें याच्या ॥४॥ 











४१५३. आतां आह्यां भय नाहीं बा कोणाचें । बळ विठोबाचें जालें असे ॥१ ॥ धीर दिला आह्मां येणें 
पांडुरंगे । न पांगों या पांगे संसाराच्या ॥ २ ॥ तुका ह्मणे माझा कैवारी हा देव । नाहीं भय भेव त्याच्या संगें ॥ ३ 
॥ 





४१५४. भक्ति आह्मी केली सांडुनी उद्देग । पावलों हें सांग सुख याचें ॥१ ॥ सुख आह्मां जालें धरितां 
यांचा संग ॥ पळाले [त. उद्येग.] उद्वेग सांडूनियां ॥ २ ॥ तुका ह्मणे सुख बहु जालें जिवा । घडली या सेवा 
विठोबाची ॥३॥ 








४१५४-अ. [दे. ञासज्ञे.] शास्त्रज्ञ हो ज्ञाते असती बहुत । परि नाहीं चित्त हाता आळें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ क्षणा 
एका साटीं न धरवे धीर । तेणें हा रघुवीर अंतरतो ॥ & ॥ तोळाभर सोर्ने रतिभार राई । मेळविल्या पाहीं नास 
होतो ॥ २ ॥ हरीचे अंकित असती विरळागत । तयांसी अच्युत कृपा करी ॥३ ॥ तुका ह्मणे काय [पं. उडमण्था.] 
धुडवण्या गोष्टी । जंव नाहीं गांठी चित्त आलें ॥४॥ 





४१५५. इंद्रियांसी नेम नाहीं । मुखीं राम ह्मणोनि काई ॥१॥॥ ध्रु. ॥ जेवि मासीसंगें अन्न । सुख नेदी 
तें भोजन ॥ ४ ॥ कीर्तन करावें । तैसें करूनी दावार्वे ॥२॥ हें तों अंगीं नाहीं चिन्हें । गाइलें वेश्येच्या ढव्यारने ॥ 
३ ॥ तुका [दे. त. ह्मणे नका रागा. ] ह्मणे रागा । संत शिवूं नेदिती [पं. नेदी.] अंगा ॥४ ॥ 





४१५६. न लगे देवा तुझें आह्यांसी वैकुंठ । [पं. सायुज्यतापट.] सायुज्याचा पट न लगे मज ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
देई तुझे नाम मज सर्वकाळीं । [त. मागे. पं. मागणें.] मागेन वनमाळी हें चि तुज ॥ ७ ॥ नारद तुंबर उद्धव प्रल्हाद । 
बळी रुक्मांगद नाम ध्याती ॥२ ॥ सिद्ध मुनिगण गंधर्व किन्नर । करिताती गजर रामनामे ॥३॥ तुका ह्मणे हरी 
देई तुझे नाम । अखंडित प्रेम हें चि द्यावें ॥४॥ 





४१५७. पावलां प्रसाद इच्छा केली तैसी । जालें या चित्तासी समाधान ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ मायबाप माझा 
उभा कृपादानी । विटे सम जोडूनि पादांबुजे ॥ ७ ॥ सांभाळासी येऊं नेदी [पं. हा.] च उणीव । अधिकारगौरव 
राखे तैसे ॥२॥ तुका ह्मणे सर्व अंतर्बाह्य आहे । जया तैसा राहे कवळूनी ॥३॥ 








विषयानुक्रम 


४१५८. होतें तैसें पायीं केलें निवेदन । अंतरलों दिन [त. पं. दीन.] बहुत होतों ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ संबोखुनी 
केलें समाधान चित्त । [दे. वोगरुणि भात.] वोगरूनि भातें प्रेमरस ॥ ७ ॥ नामरत्नमणी करूनी भूषण । 
अळंकारमंडण माळा दिली ॥२ ॥ तुका ह्मणे सुखें [पं. जालें.] जालों निरामय । नामीं नामसोय निमग्नता ॥३॥ 


४१५९. स्थिरावली दृत्ति पांगुळला प्राण । अंतरींची खुण पावूनियां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पुंजाळले नेत्र जाले 
अर्धोन्मीळित । कंठ सदृगदित रोमांच आले ॥ ७ ॥ चित्त चाकाटलें स्वरूपा माझारी । न निघे बाहेरी 
सुखावलो ॥ २ ॥ सुनीळ [पं. प्रकाशला] प्रकाह उदैजला दिन । अमृताचे पान जीवनकळा ॥ ३ ॥ शशिसूर्या 
जाली जीवें ओवाळणी । आनंदा [पं. आनंदें.] [दे. दाटली.] दाटणी आनंदाची [पं. आनंदची.] ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे सुखें 
प्रेमासी [त. पं. डुल्ृत.] डुलत । [पं. वीरलो.] वीरालों निश्चित [दे. निश्चित निश्चितीनें. त. निश्चित निश्चितीने.] निश्चितीरने ॥५॥ 





४१६०. बौध्यअवतार [त. दे. बोध्य.] माझिया अदृष्टा । मौन्य [पं. सुख.] मुखें निष्ठा धरियेळी ॥१॥॥ध्रु. ॥ 
लोकांचियेसाटीं ज्ञाम चतुर्भुज । संतांसर्वे गुज बोलतसां ॥ & ॥ आलें कलियुग माझिया संचिता । डोळां 
हाकलितां न [पं. पडेसी.] पडेसी ॥२॥ म्यां च तुझे काय केळें नारायणा | कां नये करुणा तुका ह्मणे ॥३॥ 





४१६१. मुखीं विठ्ठलाचें नाम । मग कैचा भवभ्रम ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥चाळलतां बोलतां खातां । जेवितां निद्रा 
करितां ॥७॥ सुखें असों संसारीं । मग जवळी च हरि ॥ २ ॥ मुक्तिवरील भक्ति जाण | अखंड मुखीं नारायण 
॥३ ॥ मग देवभक्त जाला | तुका तुकीं उतरला ॥४॥ 





४१६२. प्रेम जडले तुझे पायीं | आणीक न सुचे मजला कांहीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. रात्रदिवस.] रात्रीदिवस 
तुझें ध्यान । तें चि मार्झे अनुष्ठान ॥ & ॥ नामापरतें नेणें दुर्जे । ऐसें कळळें मजला निज ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
अंतकाळीं । आह्यां सोडवीं तात्काळीं ॥३॥ 





४१६३. तुझे पाय माझी काझी । कोण जाय माझें काशी ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तुझें रूप तेंचिध्यान |तेंचि 
माझें अनुष्ठान ॥ ७ ॥ तुझे चरण ते चि गया । जाळें गयावजर्न देहा ॥२॥ तुका ह्मणे सकळ तीर्थे । तुझे पायीं 
वसती येथें ॥३॥ 





४१६४. क्षुधा तृषा कांहीं सर्वथा नावडे । पहावया [दे. धांवे. पं. धांवडे.] धांवे कोल्हांटासी ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
कथेसी साक्षेपें [पं. पाचारिलें.] पाचारिला जरी । ह्मणे माझ्या घरीं कोणी नाहीं ॥ ७ ॥ [बलात्कारी.] बलात्कारें जरी 
आणिला कथेसी । निद्रा घे लोडेंसी टेंकूनियां ॥ २ ॥ तुका ह्मणे थुंका त्याच्या तोंडावरी । जातो यमपुरी 
भोगावया ॥३॥ 





४१६५. श्रीराम सखा ऐसा धरीं भाव । मीपणाचा ठाव पुसीं मना ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ शृुरण निरंतर ह्मण तूं 
गोविंदा । वाचे लावीं धंदा नारायण ॥ ७ ॥ यापरि सोपान नाहीं रे साधन । वाहातसें आण तुझी मना ॥२॥ 
नको कांहीं करूं अळस अंतरीं । जपें निरंतरी [दे. निरंतर.] रघुपती ॥३ ॥ तुका ह्मणे मोठा लाभ नरदेहीं । देंही 
[दे. त. देही.] च विदेही होती नामे ॥४॥ 





४१६६. सर्वापरी तुझे गुण [दे. गाऊं.] गा उत्तम | तुझेठायीं प्रेम राहो मार्झे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ माउलीपरिस 
आहेसी उदार | तरि कां निष्ठुर मन केलें ॥ ७ ॥ गर्जेद्राकारणें केलें त्वां धांवणें । तरि कां निर्वाण पाहातोसी ॥ 
२ ॥ [दे. प्रल्हादास कष्टी.] प्रल्हादा संकटीं रक्षिलें [दे. तों.] त्वां देवा । तरि कां केशवा सांडी केली ॥ ३ ॥ अन्यायी 





विषयानुक्रम 


अजामेळ तो जाला पावन । ऐसें हें पुराण हाका मारी ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे माझे थोर अपराध । नाम करी छेद 
क्षणमात्रें ॥५॥ 








४१६७. आतां वांटो नेदीं आपुलें हें मन । न सोडीं चरण विठोबाचे ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ दुजियाचा संग लागों 
नेदीं वारा । आपुल्या शरीकावरूनियां ॥ ७ ॥ यावें जावें आह्षीं देवा च सांगातें । मागूनी करीत हें चि आलों ॥ 
२॥ काय वांयां गेलों तो करूं उद्वेग । उभा पांडुरंग मागें पुढें ॥३॥ तुका ह्मणे प्रेम मागतो आगळे । येथें भोग 
फळे वैकुंठींचीं ॥४॥ 








४१६८. आतां आह्यां हें चि काम । वाचे [दे. स्मरा.] स्मरों रामराम ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ ऐसी मोलाची रे घडी । 
धरूं पायांची आवडी ॥ ७ ॥ अमृताची खाणी । तये ठायीं वेचूं वाणी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे पांडुरंगा । माझ्या 
जीवींच्या जिवळगा ॥३॥ 


४१६९. आतां जावें पंढरीसी । दंडवत विठोबासी ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जेथें चंद्रभागातिरीं । आह्मी नाचों 
पंढरपुरीं ॥& ॥ जेथें संतांची दाटणी । त्याचें घेऊं पायवणी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आह्मी बळी | जीव दिधला पायां 
तळीं ॥३॥ 








४१७०. आह्मी नरका जातां काय येइल तुझ्या हाता । ऐसा तूं अनंता विचारीं पां॥१॥॥ ध्रु. ॥ तुज 
शरण आलियाचें काय हें चि फळ । विचारा दयाळ कृपानिधी ॥ ७ ॥ तुझें पावनपण न चले आह्मांसीं । ऐसें 
हृषीकेज्ी कळों आळें ॥२॥ आह्मी दुःख पावो जन्ममरण व्यथा [दे. त. वेथा] . । काय तुझ्या हाता येत असे ॥३ 
॥ तुका ह्मणे तुह्ठी खादली हो रडी । आही [पं. धरिले.] धरली सेंडी नाम तुझे ॥४॥ 











४१७१. पांडुरंगे पाहा खादलीसे रडी । परि [दे. परिणाम.] नामसेंडी धरिली आह्यी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां 
संतांनीं करावी पंचाईत । कोण हा फजितखोर येथें ॥ ७ ॥ कोणाचा अन्याय येथें आहे स्वामी । गर्जतसों 
आह्मी पातकी ही ॥ २ ॥ याचें पावनपण सोडवा चि [पं. जि०.] तुह्मी । पतितपावन आह्मी आहों खरें ॥३॥ आह्मी 
तंव [त. असों. दे. 'असो' नाहीं.] आहों अन्यायी सर्वथा । याची पावन कथा कैसी आहे ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे आह्मी मेलों 
तरी जाणा | परि तुमच्या चरणा न सोडावें ॥५॥ 











४१७२. घाळूनियां [पं. मध्यवर्ती.] मध्यावर्ती । दाटुनि उपदेश देती ॥१॥॥ ध्रु. ॥ऐसे पोटभरे संत | तयां 
केंचा भगवंत ॥ & ॥ रांडापोरांतें गोविती । वर्षासन ते लाविती ॥२ ॥ जसे बोलती निरोपणीं । तैसी न करिती 
करणी ॥३ ॥ तुका ह्मणे तया । तमोगुणियाची क्रिया ॥४॥ 








४१७३. वैभव [त. दे. वैभव राज्य०.] तें राज्य संपत्ती टाकावी । उदरार्थ मागावी [पं. मधोकरी.] माधोकरी ॥१ 
॥॥ ध्रु. ॥आपुले तें आधीं करावें स्वहित । ऐसी आहे नीत स्वधर्माची ॥ & ॥ वर्ण कुळ [पं. याति.] जाति याचा 
अभिमान । [दे. त. तजावा.] त्यजावा सन्मान लौकिकाचा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे राहे एकाकी निःशंक | देउनियां हाक 
कंठीं काळ ॥३॥ 











४१७४. हातपाय मिळोनि मेळा । चला ह्मणती पाहों डोळां ॥१ ॥ देखणी नव्हे देखती [पं. देखणी कैसी.] 
कैसे | सकळांचा देखणा डोळा चि असे ॥२ ॥ डोळ्याचा डोळा पाहों गेला | तुका ह्मणे तो पाहों ठेला ॥३॥ 








विषयानुक्रम 


४१७५. मुखें [दे. संति.] सती इंद्रियें जती । आणिक नेणे भाव भक्‍ती ॥१॥ देवा हे चि दोन्ही पदें । येर 
गाइलीं विनोदें ॥२॥ चित्ताचे आसन | तुका करितो कीर्तन ॥३॥ 


४१७६. धांवोनियां आलों पहावया मुख । गेलें माझें दुःख जन्मांतरिंचें ॥१ ॥ ऐकिलें ही होतें तैसें चि 
पाहिलें । मन स्थिरावले तुझ्या पायीं ॥ २ ॥ तुका ह्मणे माझी इच्छा पूर्ण जाली । कांहीं न राहिली वासना हे ॥ 
३॥ 





४१७७. गावलोकिकाहीं लावियेळें पिसें । काय सांगो ऐसें तुजपासीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तोंड काळें केलें 
फिरविलें मज । नाहीं धरिली लाज पांडुरंगा ॥ ७ ॥ काय तुजपासीं सांगो हें गाऱ्हाणे । मग काय जिणें तुझें 
माझें ॥२॥ कोणासाटीं आतां करावा संसार | केली वारावार [दे. आपणें चि] आपण चि ॥३ ॥ तुका ह्मणे आह्मी 
मोडिला घरचार | धरियेला धीर तुझ्या पायीं ॥४॥ 








४१७८. जीवें जीव नेणे पापी सारिका [पं. सारिखा चि.] चि । नळी दुजयाची कापूं बैसे ॥१॥॥ध्रु. ॥ 
आत्मा नारायण सर्वा घटीं आहे । पद्नुमध्ये काय कळो नये ॥ ७ ॥ देखत हा जीव हुंबरे [पं. वरडेत.] वरडत । 
निष्ठुराचे हात वाहाती कैसे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे तया चांडाळासी [पं. नर्का.] नर्क । भोगिती [पं. अनेका.] अनेक 
महादुःखें ॥३॥ 





४१७९. मनीं भाव असे कांहीं । तेथें देव येती [दे. यति.] पाहीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पाहा जनाई सुंदरी | तेथें 
देव पाणी भरी ॥ ७ ॥ शुद्ध पाहोनियां भाव । त्याचे [त. हृदई चि.] हृदयीं वसे देव ॥ २ ॥ तुका ह्मणे विठोबासी । 
ठाव देई चरणापासीं ॥३॥ 





४१८०. भागल्याचें तारू शिणल्याची [त. माउली.] साउली । भुकेलिया घाली प्रेमपान्हा ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
ऐसी हे कृपाळू अनाथांची वेशी । सुखाची च राज्ञी पांडुरंग ॥ ७ ॥ सकळां सन्मुख कृपेचिया दृष्टी । पाहे बहु 
भेटी उतावीळां ॥२ ॥ तुका ह्मणे येर्थे [त. आतां येथें.] आतां उरला कैंचा । अनंता जन्मींचा शीण भाग ॥३॥ 





४१८१. काय न्यून आहे सांगा । पांडुरंगा तुह्यांपे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥आमुची तों न पुरे इच्छा । पिता [दे. पीतां. 
त. पीता.] ऐसा मस्तकीं ॥& ॥ कैसी तुह्यां होय सांडी । करुणा तोंडीं उच्चारें ॥२॥ आश्चर्य चि करी तुका । हे 
नायका वैकुंठिंचिया ॥३॥ 








४१८२. चित्त गुंतळें प्रपंचे | जालें वेडें ममतेचें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां सोडवीं पांडुरंगा । आलें निवारीं तें 
आंगा ॥७॥ गुंतली चावटी । नामीं रूपीं जाली [दे. भेटी.] तुटी ॥२॥ तुका ह्मणे चाली । पुढें वाट खोळंबली ॥ 
३॥ 








४१८३. किती [दे. त. किता एका दिसीं ।] एका दिवशीं । बुद्धि जाली होती ऐसी ॥१॥॥ ध्रु. ॥ कांहीं करावें 
[पं. खचित.] स्वहित । तों हें न घडे उचित ॥ ७ ॥ अवलंबुनी भीक । लाज सांडिली लौकिक ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
दीन । जालों [पं. मश्‍्यकपण. त. मनुष्यपणे.] मनुष्यपणा हीन ॥३॥ 





विषयानुक्रम 





४१८४. आतां बरें जालें | सकाळीं च कळो आलें ॥१॥॥ ध्रु. ॥मजन ठेवीं इहलोकीं । आलो तेव्हां 
जाली चुकी ॥ ७ ॥ युगमाहिमा ठावा । नव्हता ऐसा पुढें देवा ॥२॥ तुका ह्मणे ठेवीं । भोगासाटीं निरयगांवीं ॥ 
३॥ 


४१८५. परि आतां माझी परिसावी विनंती । रखुमाईच्या पती पांडुरंगा ॥१ ॥ चुकलिया बाळा न 
मारावें जीवें ।॥ हित तें करावें मायबापीं ॥ २ ॥ तुका ह्मणे तुझा ह्मणताती मज । आतां आहे लाज हे चि तुह्या ॥ 
३॥ 











४१८६. पापाचिया मुळे । जालें सत्याचे वाटोळें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ दोष जाले बळिवंत । नाहीं ऐसी [पं. जाली 
ऐसी.] जाली नीत ॥& ॥ मेघ पडों भीती । पिकें [पं. सांडियेले.] सांडियेली क्षिती ॥ २ ॥ तुका ह्मणे कांहीं । वेदा 
वीर्य शक्ति नाहीं ॥३॥ 


४१८७. ऐसा दुस्तर भवसागर । नेणों कैसा उतरूं पार ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कामक्रोधादि सावजें थोर । 
दिसताती भयंकर ॥ ७ ॥ मायाममतेचे भोवरे । घेती भयानक फेरे ॥ २ ॥ वासनेच्या [दे. लहरा.] लहरी येती । 
उद्योगहेळकावे बसती ॥३ ॥ तरावया एक युक्ति असे । तुका [दे. तुकाराम नादे०.] नामनावेमधीं बैसे ॥४॥ 


४१८८. देव जडला जाइना अंगा । यासी काय करूं सांगा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥वरकड देव येती जाती । हा 
देव जन्माचा सांगाती ॥ ७ ॥ अंगीं भरलें देवाचें वारें | देव जग चि दिसे सारें ॥२॥ भूत न बोले निरुतें । कांहीं 
केल्या न सुटे तें ॥३॥ जीव खादला दैवतें [त. देवतें.] । माझा [पं. येणें महाभूते.] आणि पंचभूते ॥४ ॥ तुका ह्मणे 
वाडें कोडें । उभें पुंडळिकापुढें ॥५॥ 





४१८९. हरिदासाचिये घरीं । मज उपजवा जन्मांतरीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ ह्मणसी कांहीं मागा । हें चि देगा 
पांडुरंगा ॥ ७ ॥ संतां लोटांगणीं । जातां लाजों नको मनीं ॥२॥ तुका ह्मणे अंगीं । शक्‍ती देई [त. नाचों.] नाचें 
रंगीं॥३॥ 


४१९०. लटिक्याचें [पं. लटिकियाचे आवंतणे जेविल्या साच | आंवतणें जेविळिया साचा | काय त्या विश्वास तो 
चि खरा ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ कोल्हांटिणी [पं. लागी.] लागे आकाशीं खेळत । ते काय पावत अमरपद ॥ ७ ॥ [पं. 
जडमं०.] जळमंडपयाचे घोडे राउत नाचती । ते काय तडवती [पं. त. युध्यालागी.] युद्धाळागीं ॥ २ ॥ तुका ह्मणे तैसें 
मतवादीयांचें जिणें । दिसे लाजिरवाणे बोलतांचि ॥३॥ 








४१९१. काय आह्मी केलें ऐसें । [दे. त. धुनरी०.] नुद्धरीजेसें सांगावे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ हरण कोल्हे [पं. कोल्हीं.] 
वैकुंठवासी । कोण त्यासी अधिकार ॥ & ॥ गजा नाड्या सरोवरीं । नाहीं हरी विचारिळें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
गणिका नष्ट । माझे कष्ट त्याहूनि ॥३॥ 





४१९२. भाग्यासाटीं गुरु केला । नाहीं आह्यांसी फळला ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ याचा मंत्र पडतां कानीं । 
आमच्या पेवांत गेळें पाणी ॥ ७ ॥ गुरु केला घरवासी । आमच्या चुकल्या गाईम्हसी ॥ २ ॥ स्वामी आपुली 
बुटबुट घ्यावी । आमुची प्रताप टाकुन द्यावी ॥३॥ तुका ह्मणे ऐसे नष्ट | त्यांसी दुणे होती ॥४॥ 


विषयानुक्रम 


४१९३. गुणा आला विटेवरी [दे. पं. इटेवरी.] । पीतांबरधारी सुंदर [दे. सुंदर जो.] ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ डोळे कान 
त्याच्या ठायीं । मन पायीं राही हें ॥ ७ ॥ निवारोनी [त. गेली.] जाय माया । ऐसी छाया जयासी ॥२ ॥ तुका ह्मणे 
समध्यान । हे [पं. ते हे.] चरण सकुमार ॥३॥ 


४१९४. रंगीं रंगें [पं. नारायणा.] नारायण | उभा करितों कीर्त्तन [पं. कीर्तना.] ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ हातीं घेउनियां 
वीणा | कंठीं [पं. रोहे.] राहे नारायणा ॥ ७ ॥ देखिलीसे मूर्ती । माझ्या [पं. हृदईचि.] हृदयाची विश्रांति ॥२॥ तुका 
ह्मणे देवा । देई कीर्तनाचा हेवा ॥३॥ 





४१९५. तुझा भरवसा आम्हां । फार होता पुरुषोत्तमा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ भवसागरसंकटीं । तारिश्ील 
जगजेठी ॥ & ॥ नाम आदित्याचें झाड | त्याचा न पडे उजड ॥ २ ॥ सिलंगणीचें सोनें । त्यासी गाहाण ठेवी 
[पं. ठेविल.] कोण ॥३ ॥ तुका ह्मणे देवा | ब्रिद सोडूनियां ठेवा ॥४॥ 











४१९६. जालों आतां दास । माझी पुरवीं हे आस ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पंढरीचा वारकरी । वारी चुकीं नेदीं 
हरी ॥% ॥ संतसमागम । अंगीं भरोनियां प्रेम ॥ २ ॥ चंद्रभागे स्नान | तुका ह्मणे हेंचि दान ॥३॥ 


४१९७. यासाटीं करितों निष्ठुर भाषण । आहेसी तूं जाण सर्वदाता ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसें दुःख कोण आहे 
निवारिता । तों [दे. त. ते.] मी जाऊं आतां शरण त्यासी ॥ ७ ॥ बैसलासी [दे. बैसलासे. पं. बेसलासी कोण-धरूनियां धीर 
.] केणें करुनि एक घरीं । नाहीं येथें [पं. उर.] उरी दुसऱ्याची ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आलें अवघें पायांपें । आतां 
मायबापें नुपेक्षावें ॥३॥ 


४१९८. पोरा लागलीसे चट । धरी वाट देवळाची ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सांगितलें नेघे कानीं । दुर्जे मनी 
विठ्ठल ॥७॥ काम घरीं न करी धंदा । येथें सदा दुश्चित्त ॥२ ॥ आमुचे कुळीं नव्हतें ऐसें । हें चि पिसें निवडले 
॥३ ॥ लौकिकाची नाहीं लाज । माझें मज पारिखें ॥४ ॥ तुका ह्मणे नरका जाणें । [वे. पं. 'या वचने याबद्दल 'त्या 
वचने'.] या या वचनें [त. दे. दुष्टाचीं. त. दुष्टाची.] दुष्टाचे ॥५॥ 





४१९९. देवा बोलें आतां बोला । त्वां कां धरिला अबोला ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ भेऊं नको देई भेटी । तूं कां 
पडिलासी संकटीं ॥ ७ ॥ तुझ्या जीवींचें मी जाणें । ह्मणसी मुक्‍ती आह्यां देणें ॥२॥ तुका ह्मणेन लगे कांहीं । 
चित्त [पं. राहे.] राहो तुझे पायीं ॥३॥ 


४२००. यमधर्म आणिक ब्रह्मादिक देव । त्यांचा पूर्ण भाव तुझे पायीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ करिती स्मरण 
पार्वतीशुंकर | तेथें मी किंकर कोणीकडे ॥ ७ ॥ सहर्ममुखेंसी घोष फणिवराचा । मज किंकराचा पाड काय ॥ 
२ ॥ चंद्र सूर्य आणि सर्व तारांगणे । करिती भ्रमण प्रदक्षिणा ॥३ ॥ तुका ह्मणे त्यांसी स्वरूप कळेना । तेथें मज 
दीना कोण पुसे ॥४॥ 














४२०१. विठोबाचे पायीं जीव म्यां ठेविला । भक्तिभावे केला देव त्रद्षणी ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ देव माझा त्रद्ष्णी 
आहे सहाकारी । [दे. परस्परवरि.] परस्परें वारी भवभय ॥ ७ ॥ भवभयडोहीं बुडों नेदी पाहीं । धरूनियां बाही 
तारी मज ॥ २ ॥ तारियेले दास पडिल्या संकटीं । विष केळें पोटीं अमृतमय ॥ 3३ ॥ [पं. अमृतते.] अमृतातें 
सेवीतसे नामरसा । तोडियेला फांसा बंधनाचा ॥ ४ ॥ बंधनाचा फांसा आह्मीं कांहीं नेणें । पाय तुझे जाणों 
पद्मनाभा ॥ ५ ॥ पद्मनाभा नाभिकमळीं ब्रह्मादिक । त्रेलोक्यनायक ह्यमणविसी ॥ ६ ॥ ह्मणविसी देवा [त. 











विषयानुक्रम 








दासांचे.] दासाचा अंकित | मनाचा संकेत पाहोनियां ॥ ७ ॥ पाहोनियां दृढ निश्चय तयाचा | तो चि दास साचा 
जवळीक ॥ ८ ॥ जवळीक जाली ब्रह्मी सुखावले । मार्ग दाखविले [पं. मूढ.] मूढा जना ॥ ९ ॥ [पं. मूढ.] मूढा 
जनामाजी दास तुझा मूढ । कास तुझी दृढ धरियेली ॥ १० ॥ धरियेले तुझे पाय रे विठ्ठला । तुका सुखी जाला 
तुझ्या नामें ॥११॥ 











४२०२. बहु क्लेज्ञी जालों या हो [त. 'हो' नाहीं.] नरदेहीं । कृपादृष्टी पाहीं पांडुरंगा ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
पांडुरंगा सर्वदेवांचिया देवा । घ्यावी माझी सेवा दिनानाथा ॥ ७ ॥ दिनानाथ ब्रिद त्रिभुवनीं तुझे । मायबापा 
ओझें उतरावें ॥ २ ॥ उत्तरीं सत्वर पैलथडी नेईं । पूर्णसुख देई पायांपाशीं ॥ ३ ॥ पायांपाशीं मज ठेवीं निरंतर | 
आशा तुझी फार दिवस केली ॥४ ॥ केली आस तुझी [त. वास.] वाट मी पाहातों । निशिदिनीं ध्यातों नाम तुझे ॥ 
५॥ नाम तुझे गोड स्वभक्ता आवडे । भक्‍तांलागीं कडे खांदा घेसी ॥ ६ ॥ घेसी खांद्यावरी खेळविसी लोभे । 
पाउल तें [दे. “ती” नाहीं. पं. त. पाउले ती.] शोभे विटेवरि ॥ ७ ॥ विटेवरि उभा देखिलासी डोळां । मनाचा सोहळा 
पुरविसी ॥ ८ ॥ पुरवीं सत्वर त्रेलोक्यस्वामिया । मिठी घाली पायां तुका भावें ॥९॥ 











४२०३. एक वेळे तरी जाईन माहेरा । बहुजन्म फेरा जाल्यावरी ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ चित्ता [दे. चिंता.] हे 
बैसली अविट आवडी । पालट ती घडी नेघे एकी ॥ & ॥ करावें ते करी कारणशरीर । अंतरीं त्या धीर 
जीवनाचा ॥२ ॥ तुका ह्मणे तरि होइल विलंब । परि माझा लाभ खरा जाला ॥३॥ 











४२०४. सांग त्वां कोणासी तारिले । संतांवेगळें उद्धरिळें ॥१ ॥ संत शब्द उपदेशी । मग तूं हो ह्मणज्ली 
॥२॥ तुका ह्मणे नाहीं तुझा उपकार । करूं संतांचा उच्चार ॥३॥ 


४२०५. उमा रमा [दे. एके.] एकी सरी । वाराणसी ते पंढरी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ दोघे सारिखे सारिखे । 
विश्वनाथ विठ्ठल सखे ॥ ७ ॥ तेथें असे भागीरथी । येथें जाणा भीमरथी ॥ २ ॥ वाराणशी त्रिश्ुलावरि । [दे. 
सुद्रसेनावरि. त. सुदर्शेणावरि.] सुदर्शनावरि पंढरी ॥ ३ ॥ मनकर्णिका मनोहर । चंद्रभागा सरोवर ॥ ४ ॥ वाराणशी 
भैरवकाळ । पुंडलीक क्षेत्रपाळ ॥ ५ ॥ धुंडिराज दंडपाणी । उभा गरुड कर जोडुनी ॥६॥गयाते चि 
गोपाळपुर । प्रयाग निरानरसिंपुर ॥ ७ ॥ तेथें असती गयावळ । येथें गाई आणि गोपाळ ॥ ८ ॥ शमीपत्रपिंड 
देती । येथें काळा निजसुखप्राप्ति ॥ ९ ॥ संतसजञनीं केला काला | तुका प्रसाद लाधला ॥ १० ॥ 





४२०६. फट्याचे बडबडे चवी ना सवाद । आपुला चि वाद आपणासी ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ कोणें या शब्दाचे 
मरावें [दे. घाणी.] घसणी । अंतरें शाहाणी राहिजे हो ॥ & ॥ गाढवाचा भुंक [दे. भु.) आइकतां कानीं । काय 
कोडवाणी ऐसियेचें ॥२॥ तुका ह्मणे ज्यासी करावें वचन । त्याचे येती गुण अंगास ते ॥३॥ 











४२०७. दिवसा व्यापारचावटी । रात्री कुटुंबचिता मोटी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥काय करूं या मनासी । नाठवे 
[दे. पं. “का” नाहीं. ] कां हृषीकेशी ॥ & ॥ वेश्येपाशीं रात्रीं जागे | हरिकीर्त्तनीं निद्रा लागे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे काय 
जालासी । वृथा संसारा आलासी ॥३॥ 





४२०८. अहो कृपावंता । हाईं बुद्धीचा ये दाता ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जेणें पाविजे उद्धार । होय तुझे पायीं थार 
॥४९॥ वदवी हे वाचा । भाव पांडुरंगीं साचा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे देवा । मार्झे अंतर वसवा ॥३॥ 





विषयानुक्रम 


४२०९. निंदक तो परउपकारी । काय वर्णू त्याची थोरी | [दे. जे. पं. 'जो' नाही.] जो रजकाहुनि [दे. मळे.] 
भला परि । सर्व गुणें आगळा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नेघे मोल धुतो फुका । पाप वरच्यावरि देखा | [दे. करी. त. करितो.] 
करीतसे साधका । शुद्ध सरते तिहीं लोकीं ॥ ७ ॥ [पं. मुख्य«] मुखसंवदणी [दे. सांगते.] सांगाते | अवर्घे सांटविलें 
तेथें । जिव्हा साबण निरुतें । दोष काढी जन्माचे ॥२॥ तया ठाव यमपुरीं । वास करणें अघोरीं । त्यासी दंडण 
[पं. दंड.] करी । तुका ह्मणे [पं. यमधर्म.] न्हाणी ते ॥३॥ 








४२१०. विद्या अल्प परी गर्वशिरोमणि । मजहुनी ज्ञानी कोण आहे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अंगीं भरला ताठा 
कोणातें मानिना । साधूची छळणा स्वयें करी ॥& ॥ साधूचे देहाचा मानी जो विटाळ । त्रिलोकीं [पं. त्रेलोकीं.] 
चांडाळ तो चि एक ॥२ ॥ संतांची जो निंदा [पं. करितो या मुखें.] करी मुखें जपे । खतेला सकळ पापें तोचि एक ॥ 
३ ॥ तुका ह्मणे ऐसे मावेचे [पं. मैंद. दे. गोविंद.] मइंद । त्यापाशीं गोविंद नाहीं नाहीं ॥४॥ 





४२११. प्रपंचाची पीडा सोसिती [पं. सोसी तो.] अघोरी । जया क्षणभरी नाम नये ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ नाम [त. न 
आठविती. दे. आठविती.] नाठविती आत्मया रामाचे । धिग [त. 'धिग जिणे त्याचें भवा मूळ ॥ मूळ तें पापाचे आचरण तयाचें । हे दोन 
कडव्यांतील दोन चरण नाहींत.] जिणें त्याचे भवा मूळ ॥ ७ ॥ मूळ तें पापार्चे आचरण तयाचें । नाहीं राघवाचे स्मरण 
त्या ॥ २ ॥ स्मरण भजन नावडे जयासी । आंदणीया दासी यमदूतां ॥३ ॥ चिंतन रामार्चे न करी तो दोषी । 
एकांत तयासीं बोलों नये ॥४॥ नये त्याचा संग धरूं ह्मणे तुका । धरितां पातका वांटेकरी ॥५॥ 














४२१२. अर्थेविण [पं. अर्थाविण.] पाठांतर कासया करावें । व्यर्थ चि मरावें घोकूनियां ॥१ ॥ घोकूनियां 
काय वेगीं अर्थ पाहे । अर्थरूप राहे होऊनियां ॥ २ ॥ तुका ह्मणे ज्याला अर्थी आहे भेटी । नाहीं तरी गोष्टी 
बोलों नका ॥३॥ 


४२१३. बसतां [त. पं. बैसता.] चोरापाशीं तैसी होय बुद्धि । देखतां चि [पं. “चि” नाही. ] चिंधी मन धांवे ॥१ 
॥॥ ध्रु. ॥ व्यभिचाऱ्यापासीं बैसतां क्षणभरी । देखतां चि नारी मन धांवे ॥ & ॥ प्रपंचाचा छंद टांकुनियां गोवा । 
धरावें केशवा हृदयांत ॥ २ ॥ सांडुनियां देई संसाराची बेडी । कीर्तनाची गोडी धरावी गा ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे 
तुला सांगतों मी एक | रुक्मिणीनायक मुखीं गावा ॥४॥ 





४२१४. मस्तकीं सहावें ठांकियासी जाण [पं. जाणा.] | तेव्हां देवपण भोगावें गा ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ आपुलिये 
स्तुती निंदा अथवा मान । टाकावा थुंकोन पैलीकडे ॥ ७ ॥ सद्‌गुरुसेवन तें चि अमृतपान । करुनी प्राशन 
बेसावें [पं. करावे.] गा ॥ २ ॥ आपुल्या मस्तकीं पडोत डोंगर । सुखाचें माहेर टाकू नये ॥३ ॥ तुका ह्मणे [त. तुला 
सांगूं आतां किती ।.] आतां सांगूं तुला किती । जिण्याची फजीती करूं नये ॥४॥ 











४२१५. स्वामिसेवा गोड । माते बाळकाचे कोड ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ जेंजें मागावें भातुकें । तेते पुरवी कौतुके 
॥ ४ ॥ [पं. खेळवि लाडें कोडें] खेळविळें कोडें । हरुषें बोले कीं बोबडे ॥२ ॥ तुका ह्मणे लाड । तेथें [पं. येथें.] पुरे 
माझें कोड ॥३॥ 





४२१६. तुझें नाम पंढरिनाथा । भावेंविण नये हाता ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ दाहां नये विसां नये । पंनासां साटां 
नये ॥& ॥ शां नये सहस्रा नये । लक्षकोडीलागीं नये ॥ २ ॥ तुका ह्मणे पंढरिनाथा । भावेंविण नये हाता ॥३॥ 





विषयानुक्रम 


४२१७. संतांपायीं विन्मुख जाला । तो जरि संगति मागो आला ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ तरि त्याहुनि दुरी जावें 
। सुखें एकांतीं वैसावें ॥ ७ ॥ आत्मचर्चा नाहीं जेथें । अगी लावुनि द्यावी तेथें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे नाहीं । चित्ता 
समाधान कांहीं ॥३॥ 





४२१८. हिरा ठेवितां काळें [दे. त. गहन.] गाहाण । मोल न तुटे दुकाळीं जाण ॥१॥ तैसे संतजन पाहीं । 
विनटले श्रीहरिपायीं ॥२॥ तुका ह्मणे तैसे भक्‍त । तयांसी जन हें निदित ॥३॥ 





४२१९. परिसें गे सुनेबाई । नको वेचूं दूध दहीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥आवा चालिली पंढरपुरा । वेसीपासुनि 
आली घरा ॥ & ॥ ऐकें गोष्टी सादर बाळे । करीं जतन फुटकें पाळें ॥२॥ माझे हातींचा कलवडू । मजवांचुनि 
नको फोडूं ॥ ३ ॥ [पं. बळकट क्षाराचें.] वळवटक्षिरीचे लिंपन । नको फोडूं मजवांचून ॥४ ॥ उखळ मुसळ जातें । 
माझें मन गुंतले तेथें ॥ ५ ॥ भिक्षुक [पं. 'िक्षुक हें कडवें नाही.] आल्या घरा । सांग गेली पंढरपुरा ॥ ६ ॥ भक्षीं [दे. त. 
मपित.] परिमित आहारु । नको फारसी वरो सारूं ॥ ७ ॥ सून ह्मणे बहुत निकें । तुह्मी यात्रेसि जावें सुखें ॥८ ॥ 
सासूबाई स्वहित जोडा । सर्व मागील आझा सोडा ॥ ९ ॥ सुनमुखीचें वचन कानीं । ऐकोनि सासू विवंची मनीं 
॥ १० ॥ सवतीचे चाळे खोटे । म्यां जावेंसें इला वोटे ॥ ११ ॥ आतां कासया यात्रे जाऊं । काय जाउनि तेथें 
पाहूं ॥१२ ॥ मुलें लेंकरें घर दार । माझे येथें चि पंढरपूर ॥१३ ॥ तुका ह्मणे ऐसें जन । गोवियेळें मायेंकरून ॥ 
१४ ॥ 

















४२२०. एक ते गाढव मनुष्याचे वेष [पं. वेज्ञे. त. वेज्ने.] । हालविती [पं. 'पुस' नाही.] पुस पुढें दाढी ॥१॥ 
निंदा हें भोजन जेवण तयांसी । जोडी [पं. घर.] घरीं रासी पातकांच्या ॥ २ ॥ तुका ह्मणे सुखें बैसोनियां खाती । 
कुंभपाकीं होती नर्कवासी ॥३॥ 


४२२१. मागत्याची टाळाटाळी । झिंझ्या वोढूनि कपाळीं ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ऐसा तंव मोळा । तुमचा नसेल 
गोपाळा ॥ ७ ॥ नसेल ना नवे । ऐसें धरियेळें देवें ॥ २ ॥ तुका ह्मणे [पं. आला.] जाला । उशीर नाहीं तो विठ्ठला 
॥३॥ 





४२२२. संसार [पं. करितो.] करिती मोठ्या महत्वानें । दिसे लोका उणें न कळे त्या ॥१॥॥ध्रु. ॥ 
पवित्रपण आपुलें घरच्यासी च दिसे । बाहेर उदास निदिताती ॥ & ॥ आपणा कळेना आपले अवगुण । 
पुढिलाचे दोषगुण वाखाणिती ॥ २ ॥ विषयाचे ध्यासें जग बांधियेळें । ह्मणोनी लागले [पं. जन्मागृत्य.] जन्ममृत्यु 
॥३॥ तुका ह्मणे माझें संचित [पं. कपाळीचें ऐसें.] चि असें । देवाजीचें पिसे सहजगुण ॥४॥ 








४२२३. गव्हाराचें ज्ञान अवघा रजोगुण । सुखवासी होऊन विषय भोगी ॥ १ ॥ [पं. त्यासी ज्ञानउपदेश् जरी 
पूर्ण केला ।] त्यासी [दे. 'जरी' नाहीं.] जरी ज्ञानउपदेश केला । संगेंविण त्याला राहावेना ॥ २ ॥ तुका ह्मणे संग 
उत्तम असावा । याविण उपावा काय सांगों ॥३॥ 





४२२४. भाग्यालागी लांचावळले । देवधर्म ते राहिळे ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ कथे जातां अळसे मन । प्रपंचाचे 
मोटें ज्ञान ॥&७ ॥ अखंडप्रीति जाया । नेणे भजनाच्या ठाया ॥ २ ॥ कथाकीर्त्तन धनाचे । सर्वकाळ विषयीं नाचे 
॥३॥ तुका ह्मणे पंढरिराया । ऐसे जन्मविले वांयां ॥४ ॥ 








विषयानुक्रम 





४२२५. पतितव्रतेची कीर्ती वाखाणितां । सिंदळीच्या माथां तिडिक उठे ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ आमुचे तें आहे 
सहज बोलणें । नाहीं विचारून केलें कोणीं ॥ ७ ॥ अंगें उणें त्याच्या बैसे टाळक्यांत । तेणें ठिणग्या बहुत 
गाळीतसे ॥२ ॥ तुका ह्मणे आह्मी काय करणें त्यासी । ढका खवंदासी लागतसे ॥३॥ 














४२२६. आहे ऐसा देव वदवावी वाणी । नाहीं ऐसा मनीं अनुभवावा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आवडी आवडी 
कळिवराकळिवरी । वरिली अंतरी ताळी पडे ॥ & ॥ अपूर्व दर्शन मातेपुत्रा भेटी । रडूं मागे तुटी हर्षयोगें ॥२॥ 
तुका ह्मणे एकें कळतें दुसरें | [दे. बरियानें.] बरियाचें बरें आहाचारचे आहाच ॥३॥ 











४२२७. हे चि माझे [दे. त. माझा.] चित्तीं । [पं. राहो आतां भाव०] राहो भावप्रीति । विठ्ठल सुषुप्ती । जागृति 
स्वप्नासी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आणिक नाहीं तुज मागणें । राज्यचाड संपत्ति धन । जिव्हे सुख तेणें । घेतां देहीं नाम 
तुझें ॥७॥ तुझें रूप सर्वाठायीं । देखें ऐसें प्रेम देई । [पं. ठेवावा हा पार्थी.] न ठेवावा ठायीं । अनुभव चित्ताचा ॥२॥ 
जन्ममरणाचा बाध | समुळूनि तुटे कंद । लागो हा चि छंद । हरि गोविंद वाचेसी ॥३ ॥ काय पालटे दरुषणें । 
अवघें [त. कोधाटे.] कोंदाटे चैतन्य । जीवशिवा खंडण । होय [दे. त. ते रे.] तरे चिंतितां ॥४॥ तुका ह्मणे या चि 
भावें । आह्मीं धालो तुझ्या [दे. नागें.] नावें । सुखें होत [दे. त. जन्म.] जन्मे । भळेत याती भलतेसीं ॥५॥ 














४२२८. मौन [त. पं. मौन्य.] कां धरिले विश्वाच्या जीवना । उत्तर वचना देई माझ्या ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तूं माझें 
संचित तूं चि पूर्वपुण्य । तूं माझें प्राचीन पांडुरंगा ॥ % ॥ तूं माझें सत्कर्म तूं माझा स्वधर्म । तूं चि नित्यनेम 
नारायणा ॥ २ ॥ कृपावचनाची वाट पाहातसे । करुणा वोरसें बोल कांहीं ॥ ३ ॥ तुका ह्यणे प्रेमळाच्या 
प्रियोत्तमा । बोल सर्वोत्तमा मजसवे ॥४॥ 











४२२९. काय करूं आतां धरुनियां भीड । निःशंक हें तोंड वाजविले ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नव्हे जगीं कोणी 
मुकियाचा जाण । सार्थक लाजोनी नव्हे हित ॥ ७ ॥ आलें तें उत्तर बोलें स्वामीसवें ।॥ धीट नीट जीवें 
होऊनियां ॥२॥ तुका ह्मणे मना समर्थासीं गांठी । घालावी हे मांडी थापटूनि ॥३॥ 





४२३०. माझिया तो जीवें घेतला [त. घेतलासे सोस.] हा सोस । पाहें तुझी वास भेटावया ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
मातेविण बाळ न [त. मानी.] मनी आणिका । सर्वकाळ धोका स्तनपाना ॥ ७ ॥ वोसंगा निघाल्या वांचूनि न राहे 
। त्याचें आर्त माय पुरवीते ॥२॥ तुका ह्मणे माते भक्तां तूं कृपाळ । गिळियेले [पं. ज्वाळ.] जाळ वनांतरीं ॥३ ॥ 








४२३१. ते काय पवाडे नाहीं म्यां ऐकिले । गोपाळ रक्षिले वनांतरीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मावेचा वोणवा [पं. 
वोनवा.] होऊनि राक्षस । लागला वनास चहूंकडे ॥ & ॥ गगनासी ज्वाळा लागती तुंबळ । गोधनें गोपाळ 
वेडावलीं ॥२ ॥ तुका ह्मणे तेथें पळावया वाट । नाहीं बा निपट ऐसें जालें ॥३॥ 





४२३२. धडकला अग्नि आह्या येती वरी । गोपाळ श्रीहरी विनविती ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अरे कृष्णा काय 
विचार करावा । आला रे वोणवा [पं. जवळीं.] जळो आतां ॥ ७ ॥ अरे कृष्णा तुझें नाम बळिवंत । होय कृपावंत 
राख आतां ॥२॥ तुका ह्मणे अरे कृष्णा नारायणा | गोपाळ करुणा [त. भाकतील. पं. भाकतील.] भाकितिळे ॥३॥ 











४२३३. अरे कृष्णा आह्मी तुझे निज गडी । नवनीत आवडी देत होतों ॥१॥॥ ध्रु. ॥ अरे कृष्णा आतां 
[दे. राखेंराखें कैसें तरीं ।॥ राखें कैसें तरी । संकटाभीतरीं पडियेलो ॥ ७ ॥ वरुषला इंद्र [त. जेव्हां इंद्र] जेव्हां 
शिळाधारीं । गोवर्धन गिरी उचलिला ॥२ ॥ तुका ह्मणे तुझे पवाडे गोपाळ । वर्णिती सकळ नारायणा ॥३ ॥ 





विषयानुक्रम 





४२३४. अरे कृष्णा तुवां [पं. काळिया.] काळया नाथिला । दाढे रगडिला रिठासुर ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अरे 
कृष्णा तुवां पूतना शोषिली । दुर्बुद्धि कळली अंतरींची ॥ & ॥ गोपाळ करुणा ऐसी नानापरी । भाकिती श्रीहरी 
तुजपुढें ॥२॥ तुझे नाम कामधेनु करुणेची | तुका ह्मणे त्यांची आली कृपा ॥३॥ 








४२३५. चहुंकडूनियां येती ते [दे. कलोळ.] कल्लोळ । सर्भोवते [पं. ज्वाळ.] जाळ जवळि आळे ॥१ ॥॥ ध्रु. 
॥ सकुमार मूर्ति श्रीकृष्ण धाकुटी । घोंगडी आणि काठी खांद्यावरि ॥ & ॥ लहान लेंकरूं होतें तें [दे. होत ते. त. 
जाले तें.] सगुण । विक्राळ वदन पसरिलें ॥२ ॥ चाभाड तें एक गगनीं लागलें । एक तें ठेविले भूमीवरि ॥३॥ 
तये वेळे [पं. वेळी.] अवघे गोपाळ ही भ्याले । [त. तुका ही लपाला.] तुकें ही लपाळें भेऊनियां ॥४॥ 





४२३६. श्रीमुख वोणवा [पं. वोनवा.] गिळीत चालिले । भ्यासुर वासिलें वदनांबुज ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ विक्राळ 
त्या दाढा भ्यानें पाहावेना । धाउनी रसना ज्वाळ गिळी ॥ & ॥ जिव्हा लांब धांवे गोळा करी ज्वाळ । [पं. मोट.] 
मोटें मुखकमळ त्यांत घाली ॥२॥ तुका ह्मणे अवघा वोणवा गीळिला । आनंद जाहाला गोपाळांसी ॥३॥ 











४२३७. गोपाळ प्रीतीनें कैसे विनविती । विक्राळ श्रीपती होऊं नको ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ नको रे बा कृष्णा 
धरूं ऐसें रूप | आह्यां चळकांप सुटलासे ॥ ७ ॥ होई वा धाकुटा शाम चतुर्भूज | बैसोनियां गुज सुखें बोलों ॥ 
२ ॥ वोणव्याच्या रागें गिळिशील आह्यां । तुका मेघशामा पायां लागे ॥३॥ 


४२३८. सांडियेलें रूप विक्राळ भ्यासुर । झालें सकुमार कोडिसवाणें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ शाम चतुर्भुज 
मुकुट कुंडले । सुंदर दंडळें नव बाळ ॥ ७ ॥ गोपाळ ह्मणती केसेंरे [पं. कैसे बारे कृष्णा.] बा कृष्णा । रूप नारायणा 
धरियेलें ॥२॥ कैसा वाढलासी विक्राळ जालासी । गटगटा ज्वाळांसी गिळियेलें ॥३॥ तुका ह्मणे भावें पुसती 
गोपाळ | [त. पं. अनाथवछळ.] अनाथवत्सल ह्मणोनियां ॥४॥ 











४२३९. बा रे कृष्णा तुझें मुख कीं कोमळ । कैसे येवढे ज्वाळ [त. गिळ्यिले.] ग्रासियेळे ॥१॥॥ध्रु. ॥बा 
रे कृष्णा तुझी जिव्हा कीं कोवळी । होईल [पं. पोवळी.] पोळली नारायणा ॥ ७ ॥ बैसें कृष्णा तुर्झे पाहूं मुखकमळ 
। असेल पोळले कोणे ठायीं ॥ २ ॥ घोंगडिया [दे. घालीं. त. घडी.] खालीं घाळूनियां तळीं । वरी वनमाळी 
बैसविती ॥३ ॥ तुका ह्मणे भावे आकळिला देव । कृपासिंधुराव त्रेलोक्याचा ॥४॥ 











४२४०. एक ह्मणती मुख वासीं नारायणा । पाहों दे वदना डोळेभरि ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ वासुनियां मुख 
पहाती सकळ । अवघे गोपाळ व्योमाकार ॥ & ॥ ह्मणती गोपाळ बेटे हो हा देव । स्वरूपाचा ठाव न कळे 
याच्या ॥२॥ तुका ह्मणे अवघे विठोबाभोंवते । मिळाळे नेणते लहानथोर ॥३ ॥ 











४२४१. एक ह्मणती कृष्णा वासिलें त्वां मुख । तेव्हां थोर धाक पडिला आह्यां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ गिळी 
लागलासी अग्नीचे कल्लोळ । आह्मी [त. चळचळ.] चळचळां कांपतसों ॥ ७ ॥ ज्वाळांबरोबरि गिळशील आह्पां । 
ऐसें मेघश्ामा भय वाटे ॥२॥ तुका ह्मणे ऐसे भाग्याचे गोपाळ । फुटकें कपाळ आमुर्चे चि ॥३॥ 





४२४२. गोपाळांचें कैसें केळें समाधान । देउनि आलिंगन निवविले ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ ज्वाळाबरोबरि तुह्या 
कां ग्रासीन । अवतार घेणें तुह्यांसाटीं ॥ ७ ॥ निर्गुण निर्मय मी सर्वानिराळा । प्रकृतिवेगळा गुणातीत ॥२॥ 
चिन्मय चिद्रूप अवघें चिदाकार । तुका ह्मणे पार नेणे ब्रह्मा ॥३॥ 








विषयानुक्रम 





४२४३. ऐसा मी अपार पार नाहीं अंत | परि कृपावंत भाविकांचा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ दुर्जनां चांडाळां करीं 
निर्दाळण | करीं संरक्षण अंकिताचें ॥ % ॥ भक्‍त माझे सखे जिवलग सांगाती । सर्वांग त्यांप्रतिवोडवीन ॥२॥ 
पीतांबरछाया करीन त्यांवरी । सदा त्यांचे घरीं दारीं उभा ॥३ ॥ माझे भक्‍त मज सदा जे रातले । त्यांघरीं 
घेतलें धरणें म्यां ॥४॥ कोठें हें वचन ठेविलें ये वेळे । तुका ह्मणे डोळे झांकियेळे ॥५॥ 








४२४४. [पं. भ्रतारासीं.] भ्रतारेंसी भार्या बोळे गुज गोष्टी । मज ऐसी कष्ठी [त. दुजी नाहीं.] नाहीं दुजी ॥१॥ 
॥ ध्रु. ॥ अखंड तुमचें धंद्यावरी मन । माझें तों हेळण करिती सर्व ॥ ७ ॥ जोडितसां तुह्मी खाती हेरेंचोरें [पं. 
चोरेंपोरें.] । माझीं तंव पोरें हळहळीती ॥ २ ॥ तुमची व्याली माझे डांई हो पेटली [पं. पडली.] | सदा दुष्ट बोली 
सोसवेना ॥ ३ ॥ [दे. दुष्टबुति. त. दृष्टृत्ति] दुष्टवृत्ति नंदुळी सदा द्वेष करी । नांदो मी संसारीं कोण्या [पं. कोणा.] सुखें 
॥४॥ भावा दीर कांहीं धड हा न बोले । नांदो कोणां खाळें कैसी आतां ॥ ५ ॥ माझ्या अंगसंगें तुह्यांसी विश्रांति 
। मग धडगति नाहीं तुमची ॥६ ॥ ठाकर्ते ठमकतें जीव मुठी धरूनि । परि तुह्मी अजूनि न धरा लाज ॥७॥ 
वेगळे निघतां संसार करीन । नाहीं तरी प्राण देतें आतां ॥ ८ ॥ तुका ह्मणे जाला कामाचा अंकित । सांगे 
मनोगत तेसा [त. तेसें.] वर्ते ॥९ ॥ 

















४२४५. कामाचा अंकित कांतेतें प्रार्थित । तूं कां हो दुश्चित्त निरंतर ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ माझीं मायबापें बंधु 
हो बहिण | तुज [पं. करिती.] करी सीण त्यागीन मी ॥ ७ ॥ त्यांचें जरि तोंड पाहेन मागुता | तरि मज हत्या घडो 
तुझी ॥२॥ सकाळ उठोन वेगळा निघेन । वाहातों तुझी आण निश्चयेंसी ॥३ ॥ वेगळें निघतां घडीन दोरे चुडा 
[पं. दारेचुडा.] | तूं तंव माझा जोडा जन्माचा कीं ॥ ४ ॥ ताईत सांकळी [पं. गळ्याची दुल्लडी.] गळांचि दुलडी । 
बाजुबंदजोडी हातसर ॥ ५ ॥ वेणीचे जे नग सर्व ही करीन । नको धरूं सीण मनीं कांहीं ॥६॥ नेसावया साडी 
सेलारी चुनडी । अंगींची [पं. आंगाची.] कांचोळी जाळिया फुलें ॥ ७ ॥ तुका ह्मणे केला रांडेनें गाढव । मनासवें 
धांव घेतलीसे ॥८॥ 























४२४६. उजळितां उजळे दीपकाची वाती । स्वयंभ ते ज्योति हिर्‍या अंगीं ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥एकीं महाकष्टे 
मेळविळें धन । एकासी जतन दैवयोगें ॥ ७ ॥ परिमळें केलें चंदनाचें चिन्ह । निवडी ते भिन्न गाढव तो ॥२॥ 
तुका ह्मणे जया अंगीं हरिठसा [पं. नामठसा.] | तो तरे सहसा वंद्य होय ॥३॥ 











४२४७. बारावर्षे बाळपण । तें ही वेचले अज्ञार्ने ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसा [पं. तैसा.] जन्म गेला वांयां । न 
भजतां पंढरिराया ॥ ७ ॥ बाकी [पं. राहिली.] उरलीं आठ्याञ्ीं । तीस वेचळीं कामासी ॥ २ ॥ बाकी उरलीं 
आठावन्न । तीस वेचलीं ममतेनें ॥३॥ बाकी उरलीं आठावीस । देहगेह विसरळास ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे ऐसा 
झाडा | संसार हा आहे थोडा ॥५॥ 





४२४८. सोवळा तो जाला । अंगीकार देवें केला ॥१॥॥ ध्रु. ॥ येर करिती भोजन । पोट पोसाया 
दुर्जन ॥७ ॥ चुकला हा भार | तयाची च येरझार ॥२॥ तुका ह्मणे दास | जाला तया नाहीं नास ॥३॥ 





४२४९. आजि शिवला मांग । मार्झे विटाळळें आंग ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ यासी घेऊं प्रायश्चित्त । विठठलविठ्ठल 
हृदयांत ॥ ७ ॥ जाली [पं. क्रोधिसासी.] क्रोधासी भेटी । [त. तोंडावाटा.] तोंडावाटे नर्क लोटी ॥ २ ॥ [पं. अनुतापे.] 
अनुतापीं न्हाऊं । तुका ह्मणे रवी पाहूं ॥३॥ 





विषयानुक्रम 


४२५०. ठाव तुह्यांपाश्ीं । जाला आतां हृषीकेशी ॥१॥॥ ध्रु. ॥न लगे जागावें सतत । येथें स्वभावें हे 
नीत ॥ ॥ चोरट्यासी थारा । येथें कैंचा जी दातारा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे मने । आह्यां जाळें समाधान ॥३॥ 


४२५१. पाळियेले लळे । माझे विठ्ठले कृपाळे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ बहुजन्माचें पोषणें । सरतें पायांपाशीं तेणें 
॥१॥ सवे दिली लागों । भाते आवडीचे मागो ॥ २ ॥ तुका ह्मणे भिन्न । नाहीं दिसो दिलें क्षण ॥३॥ 


४२५२. जो या गेला पंढरपुरा । आणीक यात्रा न [दे. मानी.] मनी तो ॥१॥॥ ध्रु. ॥ सुलभ माय 
पंढरिराणा । पुरवी खुणा अंतरींच्या ॥ ७ ॥ जन्मांतरिंच्या पुण्यरासी । वारी त्यासी [पं. पंढरीची.] पंढरी ॥ २ ॥ 
वाहेर येतां प्राण फुटे । रडें दाटे गहिवरें ॥३ ॥ दघिमंगळभोजन सारा । ह्मणती करा मुरडींव ॥४ ॥ मागुता हा 
पाहों ठाव | पंढरिराव दर्शर्नि ॥५॥ तुका ह्मणे भूवैकुंठ । वाळुवंट भींवरा ॥६॥ 





४२५३. न मिळती एका एक | जये नगरीचे लोक ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ भलीं तेथें राहूं नये । क्षणे होईल [पं. 
नेणो काय] न कळे काय ॥9 ॥ न करितां अन्याय | बळें [दे. त. करी.] करीती अपाय ॥ २ ॥ नाहीं पुराणाची प्रीति 
। ठायींठायीं पंचाइती ॥३ ॥ भल्या [पं. बुरा.] बुऱ्या मारी । होतां कोणी न निवारी [पं. विचारी.] ॥ ४ ॥ अविचाऱ्या 
हातीं । देऊनि प्रजा नागविती ॥५॥ तुका ह्मणे दरी | सुखें सेवावी ते बरी ॥६॥ 


४२५४. शिकवणें नाक झाडी । [पं. पुढील ते जोडी.] पुढील जोडी कळेना ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ निरयगांवीं भोग 
देता । तेथें सत्ता आणिकांची ॥ ४७ ॥ अवगुणांचा सांटा करी | ते चि धरी [त. जीवेंसी.] जीवासी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
जडबुद्धि । कर्मशुद्धी सांडंवी ॥३॥ 


४२५५. गोपीचंदन मुद्रा [पं. धारणें.] धरणें । आह्यां लेणे वैष्णवां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मिरवूं अळंकार लेणें । [पं. 
हे.] हीं भूषणें स्वामीची ॥ ४ ॥ विकलों ते [पं. तो सेवे जीव । एका भावें..] सेवाजीवें । एक्या भावें एकविध ॥२॥ तुका 
ह्मणे शूर जालों । बाहेर आलों संसारा ॥३॥ 





४२५६. विषयांचे लोलिंगत । ते फजीत होतील ॥१॥॥ ध्रु. ॥न सरे येथें यातिकुळ | शुद्ध मूळबीज 
व्हावे ॥ ७ ॥ शिखासूत्र सोंग वरि । दुराचारी दंड पावे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे [पं. अभिमान.] अभिमाना । नारायणा न 
सोसे ॥३॥ 





४२५७. [पं. वडिलीं.] वडिलें दिलें भूमिदान । तें जो मागे अभिळासून ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अग्रपूजेचा 
अधिकारी । श्रेष्ठ दंड यमा घरीं ॥७ ॥ उभयकुल समवेत । नकी प्रवेश [पं. प्रवेशे.] अद्भुत ॥ २ ॥ तप्तलोहें भेटी । 
तुका ह्मणे कल्पकोटी ॥३॥ 


४२५८. लटिकी ग्वाही सभेआंत । देतां [त. पं. देतो.] पतित आगळा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कुंभपाकीं वस्ती करूं 
। होय धुरु कुळेसी ॥ ७ ॥ रजस्वला रुधिर स्रवे | तें चि घ्यावें तृषेसी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे जन्मा आला । काळ 
जाला कुळासी ॥३॥ 





४२५९. आचरे दोष न धरी धाक । परीपाक दुःखाचा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ चांडाळ तो दुराचारी । अंगीकारी 
कोण त्या ॥& ॥ नव्हे संतान वोस घर । अंधकार कुळासी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे त्याचें दान । घेतां पतन दुःखासी 
॥३॥ 





विषयानुक्रम 








४२६०. कींविलवाणा जाला आतां । दोष करितां न विचारी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अभिळाषी नारी धन | 
झकवी जन लटिकें चि ॥ ७ ॥ विश्वासिया [पं. करितां] करी घात । न धरी चित्ता कांटाळा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे 
नाहीं आला । वृथा गेला जन्मासी ॥३॥ 





४२६१. घेऊं नये तैसें दान । ज्याचें धन अभिळाषी ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ तो [पं. “ही* नाही.] ही येथें कामा नये । 
नर्का जाय ह्मणोनि ॥ & ॥ विकी स्नानसंध्या जप | करी तप पुढिलांचें ॥२ ॥ तुका ह्मणे दांभिक तो | नर्का 
जातो स्वइच्छा ॥३॥ 








४२६२. सदा नामघोष करूं हरिकथा । तेणें सदा चित्ता समाधान ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सर्वसुख ल्यालों सर्व 
अलंकार । आनंदें निर्भर [पं. डुलृतसो.] डुलतसों ॥ ७ ॥ असों ऐसा [पं. आतां] कोठें आठव ही नाहीं । देहीं च 
विदेही भोगूं दशा ॥२॥ तुका ह्मणे आह्मी जालों अग्निरूप | लागों नेदूं पापपुण्य [पं. अंगा.] आतां ॥३॥ 





४२६३. वरिवरि बोले [दे. त. पं. युध्याचिया.] युद्धाचिया गोष्टी । परसैन्या भेटी नाहीं जाळी ॥१॥॥ध्रु. ॥ 
[पं. पारीख्याचे.] पराव्याचे भार पाहुनियां दृष्टी । कांपतसे पोटीं थरथरां ॥ ७ ॥ मनाचा उदार रायाचा जुंझार । 
फिरंगीचा [दे. फिरंगेचा (पूर्वी 'फिरंगीचा' होतें).] मार मारीतसे ॥ २ ॥ धन्य त्याची माय धन्य त्याचा बाप । अंगीं 
अनुताप हरिनामें ॥३॥ तुका ह्मणे साधु बोळे खर्गधार । खोचतें [दे. त. खोचती अंतरें.] अंतर दुर्जनाचें ॥४ ॥ 


४२६४. गंधर्वनगरीं क्षण एक राहावें । तें चि पैं करावें [दे. पं. मुळ्क्षत्र.] मूळक्षेत्र ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ खपुष्पाची 
पूजा [त. बांधावी] बांधोनि निर्गुणा । लक्ष्मीनारायणा तोषवावें ॥ ७ ॥ वंध्यापुत्राचा [पं. वंध्यापुत्रा घरी लग्ना०.] लग्नाचा 
सोहळा । आपुलिया डोळां [पं. पाहा.] पाहों बेगीं ॥ २ ॥ [दे. “मृगजळा०" हें कडवें नाही.] मृगजळा पोही घालुनि सज्ञाना 
। तापलिया जना निववावें [पं. तोषवावें.] ॥३ ॥ तुका ह्मणे मिथ्या देहेंद्रियकर्म । ब्रह्मार्पण ब्रह्म होय बापा ॥४॥ 








४२६५. तुझा [त. ह्मणविले.] ह्मणविलों दास । केली उच्छिष्टाची आस ॥१ ॥ मुखीं घालावा कवळ । जरी 
तूं होशील कृपाळ ॥ २॥ सीण भाग माझा पुसे । तुका ह्मणे न करीं हांसें ॥३॥ 





४२६६. काय मागें आह्मी गुतलों काझानीं । पुढें वाहों मनीं धाक देवा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कीर्ति चराचरीं 
आहे तैसी आहे | भेटोनियां काय [दे. घ्यावें] द्यावें आह्यां ॥ ७ ॥ घेउनी धरणें बैसती उपवासी | [पं. हा हाट.] हट 
आह्यांपासीं नाहीं तैसा ॥ २ ॥ तातडी तयांनीं केली विटंबणा । आह्यां नारायणा काय उणें ॥३ ॥ नाहीं 
मुक्तिचाड वास वैकुंठींचा । जीव भाव आमुचा देऊं तुज ॥४ ॥ तुका ह्मणे काय मानेल तें आतां । तूं घेई अनंता 
सर्व माझें ॥५॥ 








४२६७. जालों बळिवंत । होऊनियां शरणागत ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥केला घरांत रिघावा । ठायीं पाडियेला 
ठेवा ॥& ॥ हाता चढे धन | ऐसें रचलें कारण ॥२ ॥ तुका ह्मणे मिठी । पायीं देउनि केली लुटी ॥३॥ 


४२६८. दासीचा जो संग करी । त्याचे पूर्वज [त. नर्कद्वारी.] नर्का द्वारीं ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ ऐसे संगो जातां 
जना । नये कोणाचिया मना ॥ ७ ॥ बरें विचारूनी पाहें । तुज अंतीं कोण आहे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे रांडळेंका । 
अंतीं जासिळ यमलोका ॥३ ॥ 





विषयानुक्रम 





४२६९. गुळ सांडुनि गोडी घ्यावी । मीठ सांडुनि चवि चाखावी ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसा प्रपंच सांडुनि [दे. 
घ्यावा.] द्यावा । मग परमार्थ जोडावा ॥ & ॥ साकरेचा नव्हे ऊंस । आह्मां कैंचा गर्भवास ॥२ ॥ बीज भाजुनि 
केली लाही । जन्ममरण [दे. त. आह्यांसि.] आह्यां नाहीं ॥३॥ आकारासी कैंचा ठाव । देह प्रत्यक्ष जाला वाव ॥४ 
॥ तुका ह्मणे अवघें जग । सर्वा घटीं पांडुरंग ॥५॥ 














४२७०. आमुचें दंडवत पायांवरि डोई । व्हावें उतराई ठेवूनियां ॥१ ॥ कराल तें काय नव्हे जी विठ्ठला 
। चित्त द्यावें बोला बोबडिया ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आह्मी लडिवाळें अनाथें । ह्मणोनि दिनानाथें सांभाळावे ॥३॥ 


४२७१. भाग्यवंत आह्मी विष्णुदास जगीं । अभंग प्रसंगीं धैर्यवंत ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ नाहीं तें पुरवीत आणुनि 
जवळी । गाउनी माउली गीत [पं. गात.] सुखें ॥ ७ ॥ प्रीति अंगीं असे सदा सर्वकाळ । वोळली सकळ सुखें 
ठायीं ॥२॥ आपुल्या स्वभावें जेसे [त. पं. जेथें जेसें.] जेथें असों । तैसे तेथें दिसों साजिरे चि ॥३ ॥ वासनेचा कंद 
उपडिलें मूळ । दुरितें सकळ निवारिलीं ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे भक्‍तजनाची माउली । करील साउली विठ्ठल 
आह्यां॥५॥ 











४२७२. तीर्थे फळती काळें जन्मे आगळिया । संतदृष्टी पाया हेळामार्त्रे ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ सुखाचे सुगम 
वैष्णवांचे पाय । अंतरींचा [पं. अंतरी.] जाय [त. महाभव.] महाभेव ॥ & ॥ काळें हि न सरे तपें समाधान । कथे 
मूडजन समाधिस्थ ॥ २ ॥ उपमा द्यावंया सांगतां आणीक । नाहीं तिन्ही लोक धुंडाळितां ॥३ ॥ तुका ह्मणे मी 
राहिलों येणें सुखें । संतसंगे दुःखें नासावया ॥४॥ 





४२७३. संतजना माझी यावया करुणा । ह्मणउनी दीन [पं. हीन दीन.] हीन जालों ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ नेणें 
योग युक्ती नाहीं ज्ञान मति । [पं. गातसो.] गातरसें या गीती पांडुरंगा ॥ ७ ॥ भाव भक्‍ती नेणें तप अनुष्ठान । 
करितों किर्तन विठ्ठलाचे ॥२ ॥ ब्रह्मज्ञान ध्यान न कळे धारणा । एका नारायणा वांचूनियां ॥३ ॥ तुका ह्मणे 
[पं. माझ्या.] माझा विठोबासी भार । जाणे हा विचार तो चि माझा ॥४॥ 


४२७४. ऐसें काय उणें जालें तुज देवा । भावेंविण सेवा घेसी माझी ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥काय मज [पं.न लग 
द्यावा.] द्यावा न लगे मुझारा । पहावें दातारा विचारूनि ॥ ७ ॥ करितों पाखांडें जोडूनि अक्षरें । नव्हे ज्ञान खरें 
भक्तिरस ॥ २ ॥ गुणवाद तुझे न बोलवे वाणी । आणिका [पं. आणीक.] छळणी वाद [पं. सांगो.] सांगे ॥३ ॥ तरी 
आतां मज राखें तुझे पायीं । देखसील कांहीं प्रेमरस ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे तुज हांसतील लोक । निष्काम [दे. 
निःकाम. पं. नीःकाम.] सेवक ह्मणोनियां ॥५ ॥ 








४२७५. भोंदावया मीस घेऊनि संतांचे । करी कुटुंबाचे दास्य सदा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मनुष्याचे परी [त. 
बोल.] बोळे रावा करी । रंजवी नरनारी जगामध्ये ॥ ७ ॥ तिपयाचा बैल करी [त. सांगितले.] सिकविलें । चित्रींचें 
बाहुलं गोष्टी सांगे ॥२॥ तुका ह्मणे देवा जळो हे महंती । लाज नाहीं चित्तीं निसुगातें ॥३॥ 








४२७६. अंगीं घेऊनियां वारें दया देती । तया भक्‍ता हातीं चोट आहे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ देव्हारा वैसोनि 
हालविती सुपें । ऐसीं पापी पापें लिंपताती ॥ ७ ॥ एकीबेकीन्यायें होतसे प्रचित । तेणें लोक समस्त भुलताती 
॥२ ॥ तयाचे स्वाधीन दैवतें [पं. देव ते.] असती । तरी कां मरती त्यांचीं पोरें ॥३ ॥ तुका ह्मणे पाणी अंगारा 
जयाचा । भक्‍त कान्होबाचा तो ही नव्हे ॥४॥ 








विषयानुक्रम 





४२७७. कोणा एकचिया पोरें केळी आळी । ठावी नाहीं पोळी मागें देखी ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ बुझाविलें हातीं 
देउनी खापर । छंद करकर वारियेली ॥ ७ ॥ तैसें नको करूं मज कृपावंता । काय नाहीं सत्ता तुझे हातीं ॥२ 
॥ तुका ह्मणे मायबापाचें उचित | करावें ते् हित बाळकाचे ॥३॥ 














४२७८. पंढरपुरींचें दैवत भजावें । काया वाचा जावें शरण [पं. त्यासी.] त्या ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मनीं ध्यान 
करी अहंता धरूनी । तया चक्रपाणी [पं. दुरी.] दूर ठेला ॥ & ॥ मान अभिमान सांडुनियां द्यावे । अवघ्यां नीच 
व्हावें तरी [पं. प्राप्ती.] प्राप्त ॥ २ ॥ तुका ह्मणे हें चि कोणासी सांगावें । सादर होउनि भावें भजे देवा ॥३॥ 





४२७९. अधमाचें चित्त अहंकारीं मन । उपदेश ज्ञीण तया केला ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पापियाचें मन [पं. “न 
नाहीं.] न करी आचार । विधवे [पं. विधवेसी.] शृंगार व्यर्थ केला ॥ ४ ॥ अधमाचें चित्त दुश्रित ऐकेना । वांयां सीण 
मना करूं काय ॥२ ॥ गर्धवासी दिली चंदनाची उटी । केशर लल्हाटीं शुकराच्या ॥३ ॥ पतिवंचकेसी सांगतां 
उदंड । परि तें पापांड तिचे मनीं ॥४ ॥ तुका ह्मणे तेसें [दे. त. अभावी.] अभाविका सांगतां । वाउगा चि चित्ता [दे. 
चिंता] सीण होय ॥५॥ 











४२८०. किती उपदेश करावा खळासी । नावडे तयासी बरं कांहीं ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ शुद्ध हे वासना नाहीं 
चांडाळाची । होळी आयुष्याची केली तेणें ॥ & ॥ नाहीं शुद्ध भाव नायके वचन । आपण्या आपण नाडियेळें ॥२ 
॥ तुका ह्मणे त्यासी काय व्याली रांड । करितो बडबड रात्रदिस [पं. रात्रंदिवस.] ॥३ ॥ 








४२८१. संत देखोनियां स्वयें दृष्टी टाळी । आदरें न्याहाळी परस्त्रीसी ॥१॥॥ ध्रु. ॥वीट ये कर्णासी 
संतवाक्‍्यामृता । स्रीशाब्द ऐकतां निवे कर्ण ॥ ७ ॥ कथेमांजी निज वाटे नित्यक्षणीं । स्रियेचे कीर्तनी प्रेमे जागे 
॥२॥ तुका ह्मणे तुह्मी क्रोधासी न यावें । स्वभावा करावें काय कोणीं ॥३॥ 








४२८२. मणि पडिला दाढेसी मकरतोंडीं । सुखें हस्ते चि काढवेल प्रौढी ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ परि मूर्खाचें 
चित्त बोधवेना । दुर्धे कूर्मीच्या पाळवेळ सेना ॥ & ॥ सकळ पृथ्वी हिंडतां कदाचित । ससीसिंगाची प्राप्त होय 
तेथें ॥ २ ॥ अतिप्रयत्नें गळितां वाळुवेतें । दिव्य तेलाची प्राप्त होय तेथे ॥ ३ ॥ अतिक्रोधे खवळला फणी पाहीं । 
धरूं येतो मस्तकीं पुष्पमायी ॥४ ॥ पहा ब्रह्मानंदें चि एकीं हेळा । महापातकी तो [त. 'तो' नाहीं.] तुका मुक्‍त केला 
॥५॥ 











४२८३. भोळे भाविक हे जुनाट चांगले । होय तैसें केळें भक्तिभावे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ ह्मणउनि चिंता नाहीं 
आह्यां दासां । न भ्यों गर्भवासा जन्म घेतां ॥ ७ ॥ आपुलिया इच्छा करूं गदारोळ । भोगूं सर्वकाळ सर्व [पं. 
सुख.] सुखें ॥२॥ तुका ह्मणे आह्यां देवाचा सांगात । नाहीं विसंबत येर येरां ॥३ ॥ 





४२८४. आतां तरी माझी परिसा [दे. परिसा वीनवती. पं. परिसावी विनंती.] विनंती । रखुमाईच्या पति [त. 
सोयरिया.] पांडुरंगा ॥ १ ॥ चुकलिया बाळा न मारावें जीर्वे । हित तें करावें मायबापीं ॥ २ ॥ तुका ह्मणे तुझा 
ह्मणताती मज । आतां आहे लाज हेचि तुह्यां ॥३॥ 








४२८५. नाहीं बळयोग अभ्यास कराया | न कळे ते क्रिया साधनाची ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तुझिये भेटीचे प्रेम 
अंतरंगीं । नाहीं बळ अंगीं भजनाचे ॥ ७ ॥ काय पांडुरंगा करूं बा विचार । झुरतें अंतर भेटावया ॥२॥ तुका 
ह्मणे सांगा वडिलपणें बुद्धी । तुजविण दयानिधी पुसों कोणां ॥३ ॥ 





विषयानुक्रम 





४२८६. जिहीं तुझी कास भावें धरियेली । त्यांची नाहीं केली [पं. साटी.] सांड देवा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ काय 
माझा भोग आहे तो न कळे । सुखें तुह्मी डोळे झांकियेले ॥ ७ ॥ राव रंक तुज [दे. सारिके.] सारिखे चि जन । 
नाहीं थोर लहान तुजपाक्लीं ॥२॥ तुका ह्मणे मार्गे आपंगिलें भक्तां । माझिया संचिता कृपा नये ॥३॥ 





४२८७. कोणतें कारण राहिलें यामुळें । तें म्यां तुज बळे कष्टवावें ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ नाहीं जात जीव नाहीं 
होत [दे. हाणि. त. पं. हाणी.] हानि । सहज तें मनीं आठवले ॥ ७ ॥ नाहीं चिंता [त. पं. चित्ता.] कांहीं मरतो [त. 
उपवासी.] उपासी । अथवा त्या हौसी गाई व्हाव्या ॥२॥ हें तों तुज कळों येतसे अंतरीं । [वे. त. लाखणीक.] 
लापणीक वरी साच [पं. भावे.] भाव ॥३ ॥ तुका ह्मणे देवा नासिवंतासाठीं । पायांसवें तुटी करिती तुझ्या ॥४॥ 








४२८८. पहावया तुझा जरि बोलें अंत । तरि माझे जात डोळे देवा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [पं. स्तंभी.] स्तंबीं तुज 
[त. नाहीं तुज.] नाहीं घातलें प्रल्हादें । आपुल्या आनंदें अवतार ॥ ७ ॥ भक्‍ताचिया काजा जालासी सगुण | तुज 
नाहीं गुण रूप नाम ॥२ ॥ ऐसा कोण देवा अधम यातीचा । निर्धार हा साचा नाहीं तुझा ॥३॥ तुका ह्मणे बोले 
कवतुकें गोष्टी । नेदी येऊं पोटीं राग देवा ॥४॥ 











४२८९. प्रगट व्हावें हे अज्ञानवासना । माझी नारायणा हीनबुद्धि ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ खाणीवाणी होसी 
काष्टीं तूं पाषाणीं । जंतु [पं. जीवजनीं.] जीवाजनीं प्रसिद्ध हा ॥ ७ ॥ ज्ञानहीन तुज पाहें अल्पमति । लहान हा 
चित्तीं धरोनियां ॥ २ ॥ पारि तूं कृपाळ होसी देवराणा । ब्रिदें तुझीं जना प्रसिद्ध हें ॥ ३ ॥ उतावीळ बहु 
भक्‍तांचिया काजा | होसी केशीराजा तुका ह्मणे ॥४॥ 








४२९०. जरी तुझा मज नसता आधार । कैसा हा संसार दुऱ्हावता ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसा [पं. ऐसा हा बळी०.] 
बळी कोण होईल पुरता । जो हे वारी चिंता आश्ापाश ॥ ७ ॥ मायामोहफांसा लोकलाजबेडी । तुजवीण तोडी 
कोण एक ॥२॥ हें तो मज कळों आलें अनुभवें । बरें माझ्या जीवें पांडुरंगा ॥३ ॥ तुका ह्मणे यास तूं चि माझा 
[दे. गोही. पं. गाही.] ग्वाही । पुरि भाव नाहीं [पं. जनलोका.] जना लोका ॥४॥ 

















४२९१. तुजविण चाड आणिकांची कांहीं । धरीन हें नाहीं तुज ठावें ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ तरणउपाय योगक्षेम 
माझा । ठेवियेला तुझ्या पायीं देवा कोण मज आळी [पं. कोण.] काय हे तांतडी । सोनियाची घडी जाय दिस ॥२ 
॥ तुझिया नामाचे ल्यालोंसें भूषण । कृपा संतजन करितील ॥३ ॥ तुका ह्मणे जाला आनंदाचा वास | हृदया 
या नास [पं. नाहीं.] नव्हे कधीं ॥४॥ 











४२९२. हें चि सुख [पं. पुढती.] पुढें मागतो आगळें । आनंदाची फळें सेवादान ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
जन्मजन्मांतरीं तुझा चि अंकिला | करूनि विठ्ठला दास ठेवीं ॥७॥ दुजा भाव आड येऊं नेदीं चित्ता । करावा 
अनंता नास त्याचा ॥ २ ॥ [पं. 'अभय देऊनि' हें कडवें नाही.] अभय देऊनि करावें सादर । क्षण तो विसर पडों नेदीं ॥ 
३॥ तुका ह्मणे आह्मी जेजे इच्छा करूं | ते ते कल्पतरु [पं. पुरवावे.] पुरविसी ॥४ ॥ 














४२९३. तुज केलिया नव्हे ऐसें काई । डोंगराची राई क्षणमात्रे ॥१॥॥ ध्रु. ॥मज या लोकांचा न साहे 
आघात । देखणें प्रचित जीव घेती ॥ ७ ॥ सहज विनोदें वोलियेलों गोष्टी । [दे. अरंगी.] आरंभी तों पोटीं न 
धरावी ॥२ ॥ दीनरूप मज करावें नेणता । याहुनी अनंता आहें तैसा ॥३ ॥ तुका ह्मणे जेणें मज तूं भोगसी | तें 
करीं जनासीं चाड नाहीं ॥४॥ 





विषयानुक्रम 





४२९४. ऐसा [पं. ऐसा तुज भाव सर्व निरोपिला ।] सर्व भाव तुज निरोपिला । तूं मज एकला सर्वभावें ॥१॥॥ 
ध्रु. ॥ अंतरींची कां हे नेणसील गोष्टी । परि सुखासाटीं बोलविसी ॥ ७ ॥ सर्व माझा भार तुज चालवणे । तेथें 
[पं. 'तेथें म्यां. कारण । हे दोन चरण नाहींत.] म्यां बोलणें काय एक ॥ २ ॥ स्वभावें स्वहित हिताचे कारण । कौतुक 
करून निवडिसी ॥३ ॥ तुका ह्मणे तूं हें जाणसी गा देवा । आमुच्या स्वभावा अंतरींच्या ॥४॥ 


४२९५. लोखंडाचे [दे. 'न' नाहीं. ]न पाहे दोष । शिवोन परीस सोर्ने करी ॥१॥॥ ध्रु. ॥ जैसी तैसी [पं. 
“तेसी' नाहीं.] तरी वाणी । मना आणी माउली ॥ ७ ॥ लेकराचें स्नेहे गोड । करी कोड त्यागुणें ॥२॥ मागे पुढें 
रिघे लोटी । साहे खेटी [पं. करीतसे.] करी तें ॥३ ॥ तुका [दे. त. विनंती.] विनवी पांडुरंगा । ऐसें सांगा आहे हें ॥४ 
॥ 





४२९६. पर्वकाळीं धर्म न करी नासरी । खर्ची राजद्वारीं द्रव्यरासी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सोइऱर्‍यासी करी 
पाहुणेर बरा । [पं. कांडितो.] कांडवी ठोंबरा संतांलागीं ॥ ७ ॥ [पं. बाईलेच्या गोता आवडीनें०.] बाइळेचीं सर्व आवडीने 
पोसी । [पं. मातापितियासी दवडितो ।.] मातापितरांसी दवडोनी ॥ २ । श्राद्धीं कष्टी होय सांगतां [पं. सांगाया.] ब्राह्मण । 
गोवार मागून सावडीतो ॥ ३ ॥ नेतो पानें फुलें वेश्येला उदंड । ब्राह्मणासी खांड नेदी एक ॥ ४ ॥ होतें मोर्‍्या 
शोधी [त. करी कष्ट.] कष्ट करी नाना । देवाच्या पूजना कांटाळतो ॥ ५ ॥ सारा वेळ धंदा कंरितां श्रमेना । साधूच्या 
दर्शना जात कुंथे ॥६ ॥ हरिच्या कीर्तनीं गुंगायासि लागे । येरवी तो जागे उगळा चि ॥ ७ ॥ पुराणीं बैसतां 
नाहीं रिकामटी । खेळतो सोंगटी [पं. अहोरात्र.] अहोरात्रीं ॥ ८ ॥ देवाच्या विभुती न पाहे सर्वथा । करी पानवथा 
नेत्रभिक्षा ॥९ ॥ गाईला देखोनी बदबदां मारी । घोड्याची चाकरी गोड लागे ॥ १० ॥ ब्राह्मणाचे तीर्थ घेतां 
त्रास मोटा । प्रेमे घेतो घोंटा घटघटां ॥११ ॥ तुका ह्यणे ऐसे प्रपंची गुंतळे । जन्मोनि मुकळे विठोबासी ॥१२॥ 























४२९७. [पं. पोटासाटीं प्रौढि लोकासी वाणी.] आपुल्या पोटासाटीं लोकांची प्रौढी वाणी । संतांची वदनीं निंदा 
करी ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥पोटा घातलें जेणें अन्न । न ह्मणे पतितपावन ॥ ७ ॥ जेणें घातलें संसारीं । विसरला तया 
हरी ॥२॥ मी कोठील आणि कोण | हें न कळे जयालागून ॥३ ॥ तुका ह्मणे नरस्तुती । करितो भाट त्रिजगतीं 
॥४॥ 











४२९८. आह्मी रामाचे राऊत | वीर जुंझार बहुत ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मनपवनतुरंग | हातीं नामाची फिरंग ॥ 
& ॥ वारू चालवू चहूंखुरीं | घाला घाळूं यमपुरी ॥२ ॥ तुका ह्मणे पेणें । आह्मां वैकुंठासी जाणें ॥३॥ 


४२९९. पवित्र तें कुळ पावन तो देश । जेथें हरिचे दास घेती [पं. जन्म घेती.] जन्म ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कर्मधर्म 
त्याचे जाला नारायण । त्याचेनी पावन तिन्ही लोक ॥ ७ ॥ [पं. वर्णअभिमान.] वर्णअभिमानें कोण जाले पावन । 
ऐसें द्या सांगून मजपाशीं ॥ २ ॥ अंत्यजादि योनि तरल्या हरिभजनें [पं. हरिभजनीं.] | तयाचीं पुराणें भाट जालीं ॥ 
3३ ॥ वैश्य तुळाधार गोरा तो कुंभार । धागा हा चांभार रोहिदास ॥ ४ ॥ कबीर मोमीन [दे. त. लतिब.] लतिफ 
मुसलमान । सेना [दे. त. ज्ञेणा.] न्हावी जाण विष्णुदास ॥ ५ ॥ [पं. कान्होपात्रा. दे. कोणोपात्र.] कान्होपात्र खोदु पिंजारी 
तो दादु । भजनीं अभेदू हरिचे पायीं ॥६॥ चोखामेळा बंका जातीचा माहार । त्यासी सर्वेश्वर ऐक्य करी ॥७॥ 
नामयाची जनी कोण तिचा भाव । जेवी पंढरीराव [पं. तिच्यासवे.] तियेसर्वे ॥ ८ ॥ मैराळा [पं. मैराळ.] जनक कोण 
कुळ त्याचें । महिमान [पं. नामाचें.] तयाचें काय सांगो ॥ ९ ॥ यातायातीधर्म नाहीं विष्णुदासा | निर्णय हा ऐसा 
वेदझास्त्रीं ॥१० ॥ तुका ह्मणे तुह्तीं विचारावे [त. विवरावे.] ग्रंथ । तारिळे पतित नेणों किती ॥११ ॥ 














विषयानुक्रम 








४३००. नामासारिखी करणी । हे तों न दिसे त्रिभुवनीं ॥१. ॥ ॥ ध्रु. ॥ सिलंगणीचें सोनें । ठेवूं नये तें 
गाहाण ॥ ७ ॥ आदित्याचीं झाडें । काय त्याचा उजड पडे ॥२ ॥ तुका ह्मणे देवा | ब्रिदें सोडोनियां ठेवा ॥३॥ 





४३०१. येऊनि संसारा काय हित केलें । आयुष्य नासिलें शिश्‍नोदरा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ विषय सेवितां 
कोण तृप्त जाला । इंधनीं निवाला अग्नि कोठें ॥ & ॥ देखोनी मृगजळ भांबावलीं वेडीं । विचाराची थडी न 
टाकिती ॥ २ ॥ ऐसियां जीवांसी सोय न लाविसी । निष्ठुर कां होसी कृपाळुवा ॥३ ॥ तुका ह्मणे देवा अगाध पै 
थोरी । सर्वांचे अंतरीं पुरलासी ॥४॥ 











४३०२. समर्थाचे सेवे बहु असे हित । विचार हृदयांत करुनी पाहें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥वरकडाएऐसा नव्हे हा 
समर्थ ।क्षणें चि घडित सृष्टी [दे. नाशे. त. नासें.] नासे ॥ ७ ॥ ज्याची कृपा होतां आपणा ऐसें करी । उरों नेदी उरी 
दारिद्राची ॥२॥ ऐशालागीं मन वोळगे अहर्निशी । तेणें वंद्य होशी ब्रह्मांदिकां ॥३ ॥ तुका हाणे हें चि आहे पै 
मुद्दल । सत्य माझा बोल हा चि माना ॥४॥ 





४३०३. पिकलिये [पं. पिकलिया. दे. पिकलिय.] सेंदे कडुपण गेलें । तैसें आह्यां केलें पांडुरंगे ॥१॥॥ध्रु. ॥ 
काम क्रोध लोभ निमाले ठायीं चि । सर्व आनंदाची सृष्टि जाली ॥ & ॥ आठव नाठव गेले भावाभाव । जाला 
स्वयमेव पांडुरंग ॥ २ ॥ तुका ह्मणे भाग्य । या नांवें ह्मणीजे । संसारी जन्मीजे या चि लागीं ॥३॥ 





४३०४. येऊनि नरदेहा विचारावें सार । धरावा पैं धीर भजनमार्गी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ चंचळ चित्तासी 
ठेवूनियां ठायीं । संतांचिये पायीं लीन व्हावे ॥& ॥ भावाचा पैं हात धरावा निश्चर्ये । तेणें भवमय देडधडी ॥२॥ 
नामापरतें जगीं साधन सोपें नाहीं । आवडीने गांई सर्वकाळ ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे धन्य वंश त्या नराचा । ऐसा 
निश्चयाचा मेरु जाला ॥४॥ 








४३०५. षटडूसीं रांधिळें खापरीं [त. वाढिलें.] घातळें । चोहोटा [पं. चोहाटा. त. चोहटा.] ठेविलें मध्यरात्री ॥१ 
॥॥ ध्रु. ॥ त्यासी सदाचारी लोक न शिवती । श्वानासी निश्चिती फावलें तें ॥ ७ ॥ तेंसें [पं. त. दृष्टकर्म.] दुष्टकर्म 
जालें हरिभक्ता | त्यागिळी ममता विषयासक्ति ॥२ ॥ इहपरलोक उभय विटाळ । मानिती केवळ हरिचे दास 
॥३॥ तुका ह्मणे देवा आवडे हे सेवा । अनुदिनीं व्हावा पूर्ण हेतु ॥४॥ 











४३०६. बीज भाजुनि केली लाही । आह्यां जन्ममरण नाहीं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आकाराज्ली कैंचा ठाव । 
देहप्रत्यक्ष जाला देव ॥ ७ ॥ साकरेचा नव्हे उस | आह्यां कैंचा गर्भवास ॥२ ॥ तुका ह्मणे औघा जोग | सर्वा 
घटीं पांडुरंग ॥३॥ 





४३०७. वैकुंठींचा देव आणिला भूतळा । धन्य तो आगळा पुंडलीक ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ धारिष्ट धेर्याचा 
वरिष्ठ भक्तांचा । पवित्र पुण्याचा एकनिष्ठ ॥ ७ ॥ पितृसेवा पुण्ये लाधला निधान । ब्रह्म सनातन अंगसंगें ॥ २ 
॥ अंगसंगें रंगे क्रीडा करी जाणा । ज्या घरीं पाहुणा वैकुंठींचा ॥ ३ ॥ धन्य त्याची शक्‍ति भक्‍तीची हे ख्याति । 
तुका ह्मणे मुक्ति पायीं लोळे ॥४॥ 











४३०८. मृगाचिये अंगीं कस्तुरीचा वास । असे ज्याचा त्यास [त. ठावा नाहीं.] नसे ठावा ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
भाग्यवंत घेती वेचूनियां [पं. मोल.] मोळें । भारवाही मेळे वाहतां ओझें ॥ ७ ॥ चंद्रामृतें तृप्तिपारणें चकोरा । 


विषयानुक्रम 


भ्रमरासी चारा सुगंधाचा ॥ २ ॥ अधिकारी येथें घेती हातवटी । परीक्षवंता दृष्टी रत्न जैसें ॥३ ॥ तुका ह्मणे 
काय अंधळिया हातीं । दिलें जेसें मोतीं वांयां जाय ॥४॥ 





४३०९. आलिया संसारीं देखिली पंढरी । कीर्ति महाद्वारी [दे. त. वानू] वाणूं तुझी ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
पताकांचे भार नामाचे गजर । देखिल्या संसार सफळ जाला ॥ ७ ॥ साधुसंतांचिया धन्य जाल्या भेटी । 
सांपडली लुटी मोक्षाची हे ॥२॥ तुका ह्मणे आतां हें चि पैं [पं. मागेन.] मागणें । पुढती नाहीं येणें संसारासी ॥ ३ 
॥ 











४३१०. ऐसे [पं. 'ऐसे कैसे हे कडवें नाही.] कैसे जाले भोंदू । कर्म करोनि ह्मणती साधु ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अंगा 
लावूनियां राख । डोळे झांकुनी करिती पाप ॥ ७ ॥ दावुनि वैराग्याची कळा । भोगी विषयाचा सोहळा ॥२॥ 
तुका ह्मणे सांगी किती । जळो तयांची संगती ॥३॥ 





४३११. कोणी निंदा कोणी वंदा । आह्यां स्वहिताचा धंदा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ काय तुह्यांसी गरज । आह्मी 
भजूं पंढरिराज ॥ ७ ॥ तुह्यांसारिखें चालावें । तेव्हां स्वहिता मुकावे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे हो कां कांहीं । गळ 
दिला विठ्ठल पायीं ॥३॥ 








४३१२. तुझे नामें दिनानाथा । आह्यी उघडा घातला माथा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां न धरावें दुरी । बोल 
येईल ब्रीदावरी ॥ ७ ॥ पतित होतों ऐसा ठावा | [पं. आधी च कांग.] आधीं कां न विचारावा ॥२ ॥ तुका ह्मणे तुझे 
पायीं । आह्मी मिरास केली पाहीं ॥३॥ 





४३१३. रक्‍त श्वेत कृष्ण पीत प्रभा भिन्न । चिन्मय अंजन सुदलें डोळां ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तेणें अंजनगुणें 
दिव्यदृष्टि जाली । कल्पना निवाली द्वैतद्वेत ॥ ७ ॥ देशकालवस्तुभेद मावळला | आत्मा निर्वाळला विश्वाकार 
॥२॥न जाला प्रपंच आहे परब्रह्म । अहंसोहं ब्रह्म [त. कवळले.] आकळळलें ॥ ३ ॥ तत्त्वमसि विद्या ब्रह्मानंद सांग 
। तेंचि जाला अंगें तुका आतां ॥४॥ 














४३१४. नीत सांडोनि अवनीत चाले । भंडउभंड भलते चि बोळे ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ त्यांत कोणाचे काय बा 
गेलें । ज्याचें तेणें अनहित केलें ॥ ७ ॥ ज्यासि वंदावें त्यासी निंदी । मैत्री सांडोनि होतसे दंदी ॥२ ॥ आन 
यातीचे संगती लागे | संतसज़नामध्यें ना वागे ॥३ ॥ केल्याविण पराक्रम सांगे । जेथें सांगे तेथें चि भीक मागे ॥ 
४॥ करी आपुला चि संभ्रम । परि पुढें कठीण फार यम ॥५ ॥ तुका ह्मणे कांहीं नित्यनेम । चित्तीं न धरी तो 
अधम ॥६॥ 











४३१५. मानूं कांहीं आह्यी आपुलिया [दे. त. स्वइच्छा.] इच्छा । नाहीं तरि सरिसा रंकरावो [त. रंकराव.] ॥ 
१ ॥ आपुल्या उदास [त. असों] आहों देहभावीं । मग लज्ञाजीवीं चाड नाहीं ॥ २ ॥ तुका ह्मणे खेळों आह्मी 
सहजलीळे | ह्मणोनी निराळे [दे. सुख दुःख. त. सुखदुःखे.] सुखदुःखा ॥३॥ 





४३१६. बोले तैसा चाले । त्याचीं वंदीन पाउलें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अंगें झाडीन अंगण । त्याचें दासत्व 
करीन ॥ ४ ॥ त्याचा होईन किंकर । उभा ठाकेन जोडोनि कर ॥२॥ तुका ह्मणे देव | त्याचे चरणीं माझा भाव 
॥३॥ 


विषयानुक्रम 


४३१७. पाण्या निघाली गुजरी । मन ठेविलें दो घागरीं । चाळे मोकळ्या पदरीं । परी लक्ष तेथें ॥१॥ 
॥ ध्रु. ॥ वावडी उडाली अंबरीं । हातीं धरोनियां दोरी । दिसे दुरिच्या दुरी । परी लक्ष तेथें ॥ ७ ॥ चोर चोरी 
करी । ठेवी वनांतरीं । वर्ततसे चराचरीं । परी लक्ष तेर्थे ॥ २ ॥ व्यभिचारिणी नारी । घराश्रम करी । परपुरुष 
जिव्हारीं । परी लक्ष तेथें ॥३॥ तुका ह्मणे असों भलतिये व्यापारीं । लक्ष सर्वेश्वरीं । चुको नेदी ॥४॥ 








४३१८. जनाचिया मना [त. संगें जावें कासियासी ।.] जावें कासियेसी । माझी वाराणसी पांडुरंग ॥१ ॥ ॥ ध्रु. 
॥ तेथें भागीरथी येथें भीमरथी । अधिक ह्मणती चंद्रभागा ॥ & ॥ तेथें माधवराव येथें यादवराव | [त. अधिक हा 
भाव पुंडलीक ।. पं. अधिक तो भाव पुंडलीक ।.] जाणोनियां भाव पुंडळिकाचा ॥ २ ॥ विष्णुपद गया ते चि येथें आहे । 
प्रत्यक्ष हें पाहे विटेवरी ॥३ ॥ तुका ह्मणे हे चि प्रपंच उद्धरी । आतां [पं. पंढरपुर.] पंढरपुरी घडो बापा ॥४॥ 





४३१९. नको येऊं लाजे होय तूं परती । भजों दे श्रीपती सखा माझां ॥ १ ॥ तुझे संगतीने मोटा जाला 
घात | जालों मी अंकित दुर्जनाचा ॥२॥ तुका ह्मणे रांडे घेइन काठीवरी | धनी सहाकारी राम केला ॥३॥ 





४३२०. भक्तिक्र्ण घेतलें माझें । चरण गाहाण आहेत तुझे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ प्रेम व्याज देई हरी । माझा 
हिशेब लवकरी करीं ॥७॥ माझें मी न सोडीं धन | नित्य करितों कीर्तन ॥२ ॥ तुझें [पं. नामी.] नाम आहे खत | 
सुखें करीं पंचाईत ॥३ ॥ तुका ह्मणे गरुडध्वजा । यासी साक्ष श्रीगुरुराजा [त. सद्गुरुराजा. पं. गुरुराजा.] ॥ ४ ॥ 








४३२१. फिरविले देऊळ जगामाजी ख्याति । नामदेवा हातीं दुध प्याला ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ भरियेली हुंडी 
नरसी [पं. महंत्याची] महत्याची । धनाजीजाटाचीं सेतें पेरी ॥ ७ ॥ मिराबाईसाटीं घेतो विष प्याला । दामाजीचा 
जाला पाडेवार [दे. पाढेवार.] ॥ २ ॥ कबीराचे मागीं विणूं लागे सेले । उठविले मूल कुंभाराचे ॥३ ॥ आतां तुह्मी 
दया करा पंढरिराया | तुका विनवी पायां वेळोवेळां [दे. त. नमीतसे.] ॥ ४ ॥ 














४३२२. हे चि वेळ [पं. वेळा] देवा नका मागें घेऊं । तुह्मांविण जाऊं शरण कोणा ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ नारायणा 
ये रे पाहें विचारून । तुजविण कोण आहे मज ॥ ७ ॥ [दे. त. रात्रहि दिवस.] रात्र दिवस तुज आठवूनि आहें । 
पाहातोसी काये सत्त्व माझें ॥२॥ तुका ह्मणे किती येऊं काकुलती । कांहीं माया चित्तीं येऊं द्यावी ॥३॥ 








४३२३. वृंदावना [दे. त. इंद्रावणा.] केळें साकरेचें आळें । न संडे [दे. त. सांडी.] वेगळे कडुपण ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
कावळ्याचे पिळू [त. पिले.] कौतुकें पोशिलें । न राहे उगले विष्टेविण ॥ ७ ॥ क्षेम देतां अंगा गांधेलाची [त. 
गांधणाची.] पोळी । करवी नादाळी [त. महाश्ब्द.] महाडाब्द ॥ २ ॥ तुका ह्मणे ऐसे न होती ते भळे । घालिती ते घाले 
साधुजना ॥३॥ 








४३२४. मुसळाचें धनु नव्हे ही सर्वथा । पाषाण पिळितां रस कैंचा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ वांझे बाळा जेसें दुध 
नाहीं स्तनीं । गारा त्या अधणीं न सिजती ॥ ७ ॥ नवखंड पृथ्वी पिके मृगजळें । डोंगर भेटे वळे [पं. आसमानीं.] 
असमानासी ॥ २ ॥ नेश्वर [दे. त. नेश्वर ब्रह्म तेव्हां-.] देह तैसें तेव्हां होय ब्रह्म । तुका ह्मणे श्रम करुनी काय ॥३॥ 








४३२५. [त. धण्या.] धन्या आतां काय करूं । माझें तान्हुलें लेकरूं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [धण्या.] धन्या अवचित 
मरण आलें । मज कोणासी निरविलें ॥ ७ ॥ माझें [दे. त. दारवंडइ.] दार नका पाडूं । त्याचे हात पाय तोडूं ॥२॥ 
[पं. 'एके हातीं०' हें कडवें नाहीं. त. एके हाती घे कुऱ्हाडी । दुजे हाती धरली दाढी ॥ .] एके हातीं धरली दाढी । घे कुऱ्हाडी दुजे 








विषयानुक्रम 


हातीं ॥३ ॥ येरी घाव घाळूं पाहे । तंव तो उठोनि उभा राहे ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे अवघीं चोरें । सेखी [दे. सेकी.] 
रामनाम सोइरें ॥५॥ 


४३२६. निरंजनीं आह्लीं बांधियेलें घर । निराकारीं निरंतर [पं. राहिलोसें.] राहिलों आह्यी ॥१ ॥ 
निराभासीं पूर्ण जालों समरस । अखंड ऐक्यास पावलों आह्मी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आतां नाहीं अहंकार । [पं. 
जाला.] जालों तदाकार नित्य शुद्ध ॥३॥ 


४३२७. पांडुरंगे सत्य केला अनुग्रह । निरसोनि संदेह बुद्धिभेद ॥१ ॥ जीवशिवा सेज रचिली आनंदें । 
[दे. औठावे. पं. ओटावे.] आउठावे पदीं आरोहण ॥ २ ॥ निजीं निजरूपीं निजविला तुका । अनुहाते बाळका [त. 
हाल्लरुगाति.] हलरु गाती ॥३॥ 





४३२८. नाना मतांतरें शब्दाची [दे. पं. वित्पत्ति. त. वीत्पत्ती.] व्युत्पत्ति । पाठांतरें होती वाचाळ ते ॥१॥॥ ध्रु. 
॥ माझ्या विठोबार्चे वर्म आहे दुरी । कैंची तेथे उरी देहभावा ॥ & ॥ यज्ञ याग जप तप अनुष्ठान । राहे ध्येय 
ध्यान आलीकडे ॥२॥ तुका ह्मणे होय उपरति चित्ता | अंगीं सप्रेमता येणें लागें ॥३॥ 














४३२९. नाहीं शब्दाधीन वर्म आहे दुरी । नव्हे तंत्री मंत्री अनुभव तो [पं. *तो” नाही.] ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ 
हर्षामर्षे अंगी आदळती लाटा । कामक्रो्धे तटा सांडियेलें ॥& ॥ न सरे ते [पं. हे.] भक्ति विठोबाचे पायीं । 
उपरति नाहीं जेथे चित्ता ॥ २ ॥ तुका ह्मणे सुख देहनिरसनें [त. देहे निरसणें.] । चिंतर्ने चिंतर्ने [दे. त. वितन.] 
तद्रूपता ॥३॥ 


४३३०. शोधूनि अन्वय वंश वंशावळी । परस्परा कुळीं उच्चारण ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ह्मणविळें मागें पुढें चाले 
कैसें । केला सामरस्यें अभिषेक ॥ ७ ॥ एकछत्र झळके उन्मनी निशाणी । अनुहात [दे. त. अनुहाताच्या ध्वनी.] ध्वनी 
गगन गर्जे ॥२॥ तुकया स्वामी स्थापी निजपदीं दासा । करूनि उल्हासा सप्रेमता ॥३॥ 





४३३१. प्रवृत्तिनिवृत्तीचे आटूनियां भाग । उतरिलें चांग रसायण ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ज्ञानाग्निहुताशीं 
कडशिले वोजा । आत्मसिद्धिकाजा लागूनियां ॥ ७ ॥ ब्रह्मी ब्रह्मरस ज्ञीघ्र [पं. सिद्ध्‌.] जाला पाक । घेतला 
रुचक प्रतीतीमुखें ॥ २ ॥ स्वानुभवें अंगीं जाला समरस | साधनी निजध्यास ग्रासोग्रासीं ॥३॥ अरोग्यता तुका 
पावला अष्टांगीं । मिरविला रंगीं [त. निजात्मरगी.] निजात्मरंगें ॥४॥ 





४३३२. काय बा करिशी सोवळे ओवळें । मन नाहीं निर्मळ वाउगे चि ॥१॥॥ ध्रु. ॥काय बा करीसी 
पुस्तकांची मोट । घोकितां हृदयस्फोट हाता नये ॥ ७ ॥ काय बा करीसी टाळ आणि मृदंग । जेथें पांडुरंग 
रंगला नाहीं ॥२॥ काय बा करीसी [पं. ज्ञान आणि गोष्टी.] ज्ञानाचिया गोष्टी । करणी नाहीं पोटीं बोलण्याची ॥३॥ 
काय बा करीसी दंभळलौकिकातें । हित नाहीं [दे. मातें. पं. मात.] माते तुका ह्मणे ॥४॥ 











४३३३. [पं. स्वप्नीं तोही.] स्वामी तूं ही केसा न पडसी डोळां । सुंदर सांवळा घवघवीत ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
चतुर्भुज माळा रुळे एकावळी । कस्तुरी निडळीं रेखिलीसे ॥ & ॥ शंख चक्र [पं. गळा.] गदा रुळे वैजयंती । 
कुंडले तळपती श्रवणीं दोन्ही ॥ २ ॥ तुका ह्मणे स्वामी आतां दावीं पाय । पांडुरंग माय कृपावंते ॥३॥ 





विषयानुक्रम 


४३३४. आणीक कोणापुढें वासूं मुख सांग | [त. दे. कीं माझें..] माझे अंतरंग कोण जाणे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
पाहें तुजकडे येऊनी जाऊनी । पांडुरंगा मनीं विचारावे ॥ ७ ॥ भय चिंता [दे. चित्ती.] अवघे उद्योग सांडिले । 
आठवुनी पाठलें [पं. आहे.] असें तुझीं ॥२ ॥ नका विसरुं मज वैकुंठनायका । विनवितो [पं. विनवीतसे.] तुका 
बंदीजन ॥३॥ 











४३३५. सद्‌गुरूचे चरणीं ठेविला मस्तक । देउनियां हस्तक उठविले ॥१ ॥ उठविलें मज देऊनियां 
प्रेम । भावार्थे सप्रेम [दे. त. सप्रेम] नमस्कारी ॥ २ ॥ नमस्कारीं त्याला सद्गुरुरायाला । तुका ह्मणे बोळा नाम 
वाचे ॥३॥ 





४३३६. सद्गुरूने मज आज्ीर्वाद दिला । हरुष भरला हृदयीं माझे ॥१ ॥ हृदयींचा भाव कळला 
गुरूसी | आनंदउल्हासीं बोळे मज ॥२॥ बोळे मज गुरु कृपा तो करूनि | तुका ह्मणे मनीं आनंदलों ॥३ ॥ 








४३३७. आनंदाचा कंद गाइयेला गीतीं । पाहियेला चित्तीं देवराव ॥१ ॥ देवराव तो ही आहे निश्चयेसीं 
। अखंड नामासी बोलवितो ॥२ ॥ बोलवितो मज कृपा तो करूनि | तुका ह्मणे मनीं धरा भाव ॥१॥ 











४३३८. सातादिवसांचा जरी जाला उपवासी । तरीं कीर्तनासी टाकूं नये ॥१॥॥ ध्रु. ॥ फुटो हा 
मस्तक तुटो हें शरीर । नामाचा गजर सोडूं नये ॥ ७ ॥ शरीराचे होत दोनी ते ही भाग । परि कीर्तनाचा रंग 
सोडों नये ॥२॥ तुका ह्मणे ऐसा नामीं ज्या निर्धार | तेथें निरंतर देव असे ॥३॥ 











४३३९. चला आळंदीला जाऊं । ज्ञानदेवा डोळां पाहूं ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ होतिल संताचिया भेटी । 
सुखाचिया सांगो गोष्टी ॥ ७ ॥ ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वर । मुखीं ह्मणतां चुकती फेर ॥ २ ॥ तुह्यां जन्म नाहीं एक । 
तुका ह्मणे माझी भाक ॥३॥ 


४३४०. चरणीं नमन सद्‌गुरूच्या पूर्ण । नित्य हरिगुण गाऊं सदा ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ गोवर्धन जेणें नखीं हो 
धरिला । काळया [दे. मथिला.] नाथिला महाबळी ॥ ७ ॥ ऐसे हरिगुण गातो वाचेवरि । पतितासी तारी जनार्दन 
॥२॥ तुका ह्मणे हेंचि सजना जीवन । वाचेसी स्मरण गोविंदाचे ॥३॥ 














४३४१. सद्‌गुरूवांचूनि प्रेतरूप वाणी । बोलती पुराणीं व्यासत्रद्ष्षि ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ ह्मणोनि तयाचें पाहूं 
नये तोंड । निगुरा अखंड सुतकाळा ॥ & ॥ कोणे परी तया नव्हे चि सुटका । देह त्याचा लटिका जाणा तुह्मी 
॥२॥ तुका ह्मणे ऐसीं बोलती पुराणें । संतांचीं वचर्ने मागिलां हो [त.ही.]॥३॥ 





४३४२. डिवेना डसेना बुजेना [दे. बुझेना.] निर्मळ । परि अमंगळ स्वीकारीना ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ परंतु गर्धब 
अपवित्र जाणा । पर्वकाळीं दाना देऊं नये ॥& ॥ डिबी लात्री बुजे बहु नेदी दुध । मुखीं नाहीं शुद्ध विष्ठा खाय 
[त. भक्षी.] ॥ २ ॥ परंतु ते गाय पवित्र हो जाणा । पर्वकाळीं दाना [त. देऊ जेते.] देऊजेते ॥ ३ ॥ ब्राह्मणे ब्राह्मणा 
सद्‌गुरू करावा । परि न करावा शूद्रादिक ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे देवें सांगितली सोय । ह्मणोनि त्याचे पाय धरिले 
जीवें ॥५॥ 








विषयानुक्रम 





४३४३. संसारींचें [पं. संसाराचे.] ओझें वाहता वाहाविता । तुजविण अनंता नाहीं कोणी ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
गीतेमाजी शब्द दुंदुभीचा गाजे । योगक्षेमकाज करणें त्याचें ॥ & ॥ चतुर्भुजा करीं वारू ज्ुंगारावे । सारथ्य 
करावें अर्जुनार्चे ॥ २ ॥ [पं. स्वपच.] श्वपच अंत्यज भक्‍्तिस्नेहें जाला । अचळपदीं केला ध्रुव तुका ॥३॥ 





४३४४. कवणदिस येइल कैसा । न कळे संपत्तीचा भरंवसा ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ चौदा चौकडिया ल॑कापति 
। त्याची कोण जाली गती ॥ & ॥ लंकेसारिखें भुवन । त्याचें त्यासी पारखें जाण ॥ २ ॥ तेहतीस कोटि 
बांदवडी । राज्य जातां न लगे घडी ॥३ ॥ ऐसे अहंतेरने नाडिले | तुका ह्मणे वांयां गेळे ॥४॥ 











४३४५. लटिका प्रपंच [दे. त. वांजेची.] वांझेची संतति । तत्वज्ञा हे भ्रांति बाधूं नेणे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
सूर्यबिंबीं काय अंधार रिघेल । मृगजळे तिंबेल नभ काई ॥ & ॥ तैसा दृश्‍्यभास नाडळे चि डोळां [पं. 'डोळा । 
प्रकाश० नाडळे चि' इतकें नाहीं.] | प्रकाशसोहळा भोगीतसे ॥ २ ॥ भोग भोग्य भोक्ता नाडळे चि कांहीं । चैतन्यविग्रहीं 
पूर्णकाम ॥३ ॥ तुका ब्रह्मानंदीं आहे तुकब्रह्म । प्रपंचाचे [पं. प्रपंच हें.] बंड न देखे डोळां ॥४॥ 











४३४६. न ह्मणे वो आह्मी आपुलेनि वित्तीं । निःशेष अतिप्रीति विषयीं [पं. विषयी.] तो ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ 
खोटा तो विटाळ खोटा [दे. 'खोटा तो विटाळ' हे पुनः नाहीं.] तो विटाळ । ह्यमणोनि गाबाळ सांडियेळें ॥७ ॥ 
भांगतमाखूचा चिताचा आदर । कोरडे उत्तर चाटावें तें ॥२ ॥ तुका ह्मणे आह्मी नव्हो फजितखोर । तुटीचा 
व्यापार करावया ॥३॥ 














४३४७. अनाथाचा नाथ पतितपावन । दीनार्चे रक्षण करीतसे ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ एंसें जाणोनियां नामीं 
विश्वासलों । भीमातिरा आलों धांवत चि ॥ ७ ॥ स्नान हें करितां त्रिताप निवाले । महाद्वारा आलें मन माझें ॥ 
२ ॥ तेर्थे [त. अनुमानु मात्र.] अनुमात्र रीग नव्हे याचा । परतलो साचा तेथूनियां ॥ ३ ॥ पुंडलिकापाज्ीं येऊनि 
पुसिलें । चिन्मय दाटलें जनार्दन ॥४॥ तुका ह्मणे आतां दुजा देव नाहीं । बाप तरी आईतो चि विठो ॥५॥ 











४३४८. ढालतरवारे गुंतले हे कर | [दे. ह्मणे जुंझणार कैसा जुंझे.] ह्मणे [पं. मी.] तो जुंझार कैसा झुंजों ॥१॥ 
॥ ध्रु. ॥ पेटी [पं. पोटी.] [त. पडदाळे.] पडंदळे सिले टोप ओझें । हें तों जालें दुर्जे मरणमूळ ॥ ७ ॥ बैसविळें मला 
येणें अश्वावरी | धांवृं पळूं तरी केसा आतां ॥२ ॥ असोनि उपाय ह्मणे हे अपाय | ह्मणे हायहाय काय करूं ॥ ३ 
॥ तुका ह्मणे हा तों स्वयें परब्रह्म । मूर्ख नेणे वर्म संतचरण ॥४ ॥ 





४३४९. किडा अन्नाचे [वे. मानुस. त. मनुष्य.] माणुस | त्याचा ह्मणविल्या दास ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ तें ही त्यासी 
उपेक्षीना । बोल आपुला सांडीना ॥७॥ तो तूं नराचा नरेंद्र । तुजपासूनि इंद्र चंद्र ॥ २ ॥ तुका ह्मणे विश्वंभर । 
तुज वर्णो फणीवर ॥३॥ 








४३५०. कोटिजन्म पुण्यसाधन साधिलें । तेणें हाता आळें हरिदास्य ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ रात्रीं दिवस ध्यान 
हरीचे भजन । कायावाचामन [दे. कायावाचामनें.] भगवंतीं ॥ & ॥ ऐसिया प्रेमळा ह्मणताती वेडा । संसार रोकडा 
बुडविला ॥ २ ॥ एकवीस कुळें जेणें उद्धरिलीं । हे तों न कळे खोली भाग्यमंदा ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे त्याची 
पायधुळी मिळे । भवभय पळे वंदितांचि ॥४॥ 





विषयानुक्रम 


४३५१. उपजला प्राणी न राहे संसारीं । बैसला सेजारी काळ उसां ॥१॥॥ ध्रु. ॥ पाहा तो उंदीर 
घेउनि जाय बोका । तैसा काळ लोका नेत असे ॥ & ॥ खाटिकाचे घरीं अजापुत्र पाहें ।॥ कसाबाची गाय वांचे 
कैसी ॥२॥ तुका ह्मणे कांहीं करा काढाकाढी | जाती ऐसी घडी पुन्हा नये ॥३॥ 








४३५२. पंढरीस जाऊं ह्मणती । यम थोर चिंता करि ती ॥१॥॥ ध्रु. ॥या रे नाचोंब्रह्मानंदें । 
विठ्ठलनामाचिया छेदें ॥& ॥ धरिली पंढरीची वाट । पापे रिगालीं कपाट ॥१ ॥ केलें भीमरेचें स्नान । यमपुरी 
पडिले खान ॥३ ॥ दुरोनि देखिली पंढरी । पापें गेलीं दुरच्यादुरी ॥ ४ ॥ दुरोनि देखिलें राउळ । हरुषें नाचती 
गोपाळ ॥५ ॥ तुका ह्मणे नाहीं जाणें । अखंड [दे. पंढरिराहणें.] पंढरिये राहाणे ॥६॥ 











४३५३. पय दधि घृत आणि नवनीत । तैसें दूर्यजात एकपणें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ कनकाचे पाहीं अलंकार 
केले । कनकत्वा आले एकपणें ॥ ७ ॥ मृत्तिकेचे घट जाले नानापरी । मृत्तिका अवधारीं एकपणें ॥२॥ तुका 
ह्मणे एक एक ते अनेक । अनेकत्वीं [त. एकपणे.] एकपणा ॥३ ॥ 








४३५४. पंधरा दिवसांमाजी साक्षात्कार जाळा । विठोबा भेटला निराकार ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ 
भांबगिरिपाठारीं वस्ति जाण केली । वृत्ति थिरावली परब्रह्मीं ॥ ७ ॥ निर्वाण जाणोनि आसन घातलें । ध्यान 
आरंभिले देवाजीचें ॥२॥ सर्प विचू व्याघ्र आंगासी झोंबले । पीडूं जे लागले सकळिक ॥ ३ ॥ दीपकीं कर्पूर 
कैसा तो विराला | तैसा देह जाला तुका ह्मणे ॥४॥ 











४३५५. अज्ञान हा देह स्वरूपीं मीनला । सर्व वोसावला [पं. वोसरला.] देहपात ॥ १ ॥ ज्ञानस्वरूपाची 
सांगड मिळाली । अंतरीं पाहिली ज्ञानज्योती ॥ २ ॥ तुका ह्मणे चित्त स्वरूपीं राहिलें । देह विसावलें तुझया 
पायीं ॥३॥ 


४३५६. दामाजीपंताची रसद गुदरली । लज्ञा सांभाळिली देवरायें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तयाचें चरित्र परिसा 
हो सादरें । करितों नमस्कार संतजना ॥ & ॥ मंगळवेढा असे वस्ति कुटुंबेंसी । व्यापारी सर्वांसी मान्य सदा ॥ 
२ ॥ कर्म काय करी ठाणाचा हवाला । तों कांहीं पडला कठिण काळ ॥ ३ ॥ धान्याचीं भांडारें होतीं तीं 
फोडिलीं । पंढरी रक्षिली दुष्काळांत ॥ ४ ॥ [दे. दुबळे अनाथ तें हि वांचविलें .] दुबळीं अनाथ [त. ते.] तीं हीं वांचविलीं । 
राष्ट्रांत ते जाली कीत्ति मोठी ॥ ५ ॥ मुजुम करीत होता कानडा ब्राह्मण । फिर्याद लिहून पाठविली ॥६॥ 
अविंदाचें राज्य बेदरीं असतां । कागद पाहतां तलब केली ॥७ ॥ दामाजीपंतासी धरोनि चालविलें । इकडे या 
विठ्ठले माव केली ॥ ८ ॥ विकते धारणे सवाईचें मोळ [त. मोलें.] । धान्याचे सकळ द्रव्य केळें ॥९ ॥ 
दामाजीपंताच्या नांवें अर्जदास्त । लिहून [त. खलीतीस.] खलेती मुद्रा केळी ॥ १० ॥ विठो पाडेवार भक्तां साह्य 
जाला | बेदरासी गेला रायापासीं ॥११ ॥ जोहार मायबाप पुसती कोठील । तंव तो ह्मणे स्थळ मंगळवेढें ॥ १२ 

॥ दामाजीपंतांनीं रसद पाठविली । [त. खलीतीस.] खलेती ओतिली अर्जदास्त ॥ १३ ॥ देखोनियां राजा संतोष 
पावला । ह्मणे व्यर्थ त्याला तलब केली ॥ १४ ॥ काय तुझे नांव पुसती यंत्रधारी । तो ह्मणे बेगारी विठा [दे. कां.] 
कीं जी ॥१५ ॥ पावल्याचा जाब द्यावा मायबाप | करोनि घेतों माप ह्मणती ते ॥ १६ ॥ पावल्याचा जाब दिधला 
लिहून । तसरीफ देऊन पाठविला ॥ १७ ॥ छत्री घोडा शिबिका आभरणांसहित । दिला सवें दूत पाठवूनि ॥ 
१८ ॥ वटे चुकामुक जाली याची त्यांची । ते आले तैसे चि मंगळवेढा ॥ १९ ॥ दामाजीपंतासी बेदरासी नेलें । 
राजा ह्मणे जाळे कवतुक ॥ २० ॥ काल गेला विठा बेगारी देऊन । तसरीफ देऊन जाब दिला ॥ २१ ॥। काय 
तुमर्चे काज सांगा [दे. बोला.] जी सत्वर । बोलाजी [त. बोलावा.] निर्धार वचनाचा ॥ २२ ॥ कैंचा विठा कोण 
पाठविला कधीं । काढोनियां आधीं जाब दिला ॥ २३ ॥ पहातां चि जाब हृदय फुटळें । नयन निडारले राजा 






































विषयानुक्रम 


देखे ॥ २४ ॥ सावळें सकुमार रूप मनोहर । माथां तेणें भार वाहियेळा ॥ २५ ॥ दामाजीपंतासी राये सन्मानिलें 
। तो ह्मणे आपुलें कर्म नव्हे ॥ २६ ॥ आतां तुमची सेवा पुरे जी स्वामिया । शिणविलें सखया विठोबासी ॥ २७ ॥ 
निरोप घेऊनि आला स्वस्थळासी । उदास सर्वासीं होता जाला ॥ २८ ॥ दामाजीपंतांनीं सेविली पंढरी । ऐसा 
त्याचा हरि निकटवृत्ति ॥ २९ ॥ तुका ह्मणे विठो अनाथ कैवारी । नुपेक्षी हा [त. वो.] हरि दासालागीं ॥३०॥ 





४३५७. पहिली माझी ओवी ओवीन जगत्र । गाईन पवित्र पांडुरंग ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ दुसरी माझी ओवी 
दुजे नाहीं कोठें । जनीं वनीं भेटे पांडुरंग ॥ ७ ॥ तिसरी माझी ओवी तिळा [पं. 'वेरिळें दळण० पांडुरंग । हें पुढील 
कडव्यांतळें 'तिसरी०' या कडव्यांत असून या कडव्यांतील 'तिळा नाहीं० जनीं बनीं | हें पुढच्या कडव्यांत आहे. ] नाहीं ठाव | अवघा चि देव 
जनीं वनीं ॥२ ॥ चवथी माझी ओवी वैरिलें दळण । गाईन निधान पांडुरंग ॥ ३ ॥ पांचवी [दे. वोवी ते माझिया०.] 
माझी ओवी माझिया माहेरा । [पं. गायी.] गाईन निरंतरा पांडुरंगा ॥ ४ ॥ साहावी माझी ओवी [दे. सार्विअठेली. त. 
सावीआठेली.] साहा ही आटले । [दे. त. गुरुमूर्त.] गुरुमूर्ति मेटले पांडुरंग ॥ ५ ॥ सातवी माझी ओवी आठवे 
वेळोवेळां । बैसलासे डोळां पांडुरंग ॥ ६ ॥ आठवी माझी ओवी आठावीस [दे. त. योग.] युगें । उभा चंद्रभागे 
पांडुरंग ॥ ७ ॥ नववी माझी ओवी सरळलें दळण | चुकलें मरण संसारींचें ॥८ ॥ दाहावी माझी ओवी [त. दाही.] 
दाहा अवतारा ।न यावें संसारा तुका ह्मणे ॥९॥ 





४३५८. धरोनियां फरश करी । भक्‍तजनाचीं विघ्ने वारी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसा गजानन महाराजा । 
त्याचें चरणीं हालो लागो माझा ॥ & ॥ सेंदुर शमी बहुप्रिय ज्याला । तुरा दुर्वांचा शोभला ॥ २ ॥ उंदिर असे 
जयाचें वहन । माथां जडितमुगुट पूर्ण ॥ ३ ॥ नागयज्ञोपवीत रुळे | शुभ्र वस्र शोभित साजिरें ॥४ ॥ भावमोदक 
हराभरी | तुका भावें हे पूजा करी ॥५॥ 


४३५९. नाम आहे जयापाशीं । जेथें राहे तेथें चि [पं. “चि* नाही.] काशी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसा नामाचा 
महिमा । जाणे वाल्मीक शंकर उमा ॥ ७ ॥ नाम प्रर्‍्हादबाळ । जाणे पापी आजामेळ ॥२॥ नाम जाणे तो नारद 
। नामें ध्रुवा अक्षय पद ॥३ ॥ नाम गणिकेतें तारी । पशु गर्जेद्र [पं. त. उद्धरी.] उद्धारी ॥४ ॥ नाम जाणे हणुमंत । 
जाणताति महासंत ॥५॥ नाम जाणे शुकमूर्ति । जाणे राजा परिक्षिती ॥ ६ ॥ [पं. नाम जाणे तुका वाणी । दिलें संसाराला 
पाणी ॥६॥] नाम जाणे तुका । नाहीं संसाराचा धोका ॥७ ॥ 











४३६०. बहुतां जन्मां अंतीं जन्मलासी नरा । देव तूं सोइरा करीं आतां ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ करीं आतां बापा 
स्वहिताचा स्वार्थ | अनर्थाचा [त. आर्थ.] अर्थ सांडीं आतां ॥ ७ ॥ [वे. सांडि.] सांडी आतां कुडी कल्पनेची वाट । 
मार्ग आहे नीट पंढरीचा ॥ २ ॥ पंढरीस जावें सर्व सुख घ्यावें । रूप तें पाहावे विटेवरि ॥ ३ ॥ विटेवरि नीट 
आनंदाचा कंद ॥ तुका नाचे छंद नामघोर्षे ॥४॥ 











४३६१. किती सांगों तरि नाइकति बटकीचे । पुढें सिंदळीचे रडतील ॥१ ॥ नका नका करूं रांडेची 
संगती । नेवोनी [पं. नेथील अधोगती घाली यम ।.] [दे. त. अधोपाती.] अधोगती घाळिळ यम ॥ २ ॥ तुका ह्मणे जरी देवीं 
नाहीं चाड । हाणोनि थोबाड फोडिल [पं.फोडी काळ.] यम ॥३॥ 





४३६२. उधानु काटीवरि चोपडुची आस । नवरा राजस मिरवतसे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जिव्हाळ्याच्या [दे. 
जिव्हाळ्याचा.] काठी उबाळ्याच्या मोटा । नवरा चोहटा मिरवतसे तुळसीची माळ नवरीचे कंठीं । नोवरा वैकुंठी 
वाट पाहे ॥२॥ तुका ह्मणे ऐसी नोवर्‍याची कथा । परमार्थ वृथा बुडविला ॥३॥ 





विषयानुक्रम 


४३६३. न कळे महिमा वेद मौनावळे [दे. मोनावले.] । जेथें पांगुळळे मनपवन ॥१॥॥ ध्रु. ॥ चंद्र सूर्य 
ज्याचें तेज वागविती । तेथें माझी मती कोणीकडे ॥ ७ ॥ काय म्यां वाणावें तुझ्या थोरपणा । सहरेवदना 
वर्णवेना ॥२॥ तुका ह्मणे आह्मी बाळ तूं माउली । कृपेची साउली करीं देवा ॥३॥ 








४३६४. संतचरणरज लागतां सहज । वासनेचे बीज जळोन जाय ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मग रामनामीं उपजे 
आवडी । सुख घडोघडी वाढीं लागे ॥ ७ ॥ कंठीं प्रेम दाटे नयनीं नीर लोटे । हृदयीं प्रगटे रामरूप ॥२॥ तुका 
ह्मणे साधन सुलभ गोमटें । परि उपतिष्ठे पूर्वपुण्यें ॥३॥ 











४३६५. विधवेसि एक सुत । अहनिक्षीं तेर्थे चित्त ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तैसा तूं मज एकला । नको मोकलूं 
विठ्ठला ॥ ७ ॥ सुपुत्रालागीं बाप । अवघे तेथें चि संकल्प ॥ २ ॥ तुका ह्मणे चित्तीं । पतित्रते जैसा पति ॥३॥ 


४३६६. ह्मणे विठ्ठल पाषाण । त्याच्या तोंडावरि वाहाण ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नको नको दर्शन त्याचें । 
गलितकुष्ट भरो [त. वाचें.] वाचे ॥ ७ ॥ ज्ञाळिग्रामासि ह्मणे धोंडा | किडे [दे. कोड पडो त्याच्या तोंडा. पं. कीडे पडो त्याच्या 
तोंडा.] पडोत त्याच्या तोंडा ॥ २ ॥ भावी सद्गुरु मनुष्य । त्याचें खंडो का [दे. अयुष्य] आयुष्य ॥३ ॥ 
हरिभक्ताच्या करी चेष्टा । त्याचे तोंडीं पडो विष्ठा [त. वौष्टा. पं. ईष्ठा.] ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे किती ऐकों । कोठवरी 
मर्यादा राखो ॥५॥ 








४३६७. स्वर्गीचे अमर इच्छिताति देवा । मृत्युलोकी व्हावा जन्म आह्यां ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नारायणनामें 
होऊं जीवन्मुक्त [दे. जिवनमुक्‍्त.] | किर्तनीं अनंत गाऊं गीती ॥ & ॥ वैकुंठींचे जन सदा चिंतिताति । कइं येथें 
येती हरिचे दास ॥ २ ॥ यमधर्म वाट पाहे निरंतर । जोडोनियां कर तिष्ठतसे ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे पावावया पैल 
पार | नाममंत्र सार भाविकासि ॥४॥ 








४३६८. व्यापक हा विश्वंभर । चराचर [त. याचेनि. पं. ज्याचेनि.] याचेनी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पंढरिराव विटेवरि । 
[दे. त. त्याचींच धरीं०.] त्याचीं धरीं पाउलें ॥ & ॥ अवघियांचा हा चि ठाव । देवीदेवीं [त. देवोदेवी.] सकळ ॥२ ॥ 
तुका ह्मणें न-करीं सोस । भेदें दोष उफराटे ॥३॥ 








४३६९. पसरोनि मुखें । कैसे धालों बा हारीखें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ ब्रह्मादिका दुर्लभ वांटा | आह्यां फावला. 
राणटां ॥ ७ ॥ गोड लागे काय तरि । कृपावंत जाला हरि ॥ २ ॥ उडती थेंबुटें । अमृताहुनि गोमटे ॥३॥ 
गोडाहुनि गोड । जिव्हा नाचे वाटे कोड ॥४ ॥ खुणावुनि तुका । दावी वर्म बोलों नका ॥५॥ 














४३७०. आमुची मिरास पंढरी । आमुचे घर भीमातिरीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ पांडुरंग आमुचा पिता । [त. 
*रकुमाबाई” याबद्दल “रखुमाई”.] रकुमाबाई आमुची माता ॥ & ॥ [दे. त. भाव.] भाऊ पुंडलीक मुनि । चंद्रभागा आमुची 
बहिणी ॥२॥ तुका जुन्हाट मिराज्ी । ठाव दिला पायांपाशीं ॥३॥ 


४३७१. गंगा गेली सिंधुपाज्ञीं । जरी तो ठाव नेदी तिज्ञी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तिणें [पं. “तिणें जावें०” या कडव्याबद्दल 
“तरि म्यां जावें कवण्या ठायां । सांगा वेगीं पंढरीराया ॥ ” असें आहे.] जावें कवण्या ठाया । मज सांगा पंढरिराया ॥ ७ ॥ जळ 
क्षोभलें जलचरां । [पं. माय.] माता बाळा नेदी थारा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आलों शरण । देवा [पं. “देवा त्वां कां" याच्याबद्दल 
“कांगा विठो”.] त्वां कां धरिले मौन्य ॥३॥ 


विषयानुक्रम 


४३७२. बैसो आतां मनीं । [दे. आले.] आलें तैसें चि वदनीं ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ मग अवर्घे चि गोड । पुरे सकळ 
हि कोड ॥ ७ ॥ बाहेरील भाव | तैसा अंतरीं हि वाव ॥ २ ॥ तुका ह्मणे मणि | शोभा दाखवी कोंदणीं ॥३ ॥ 


४३७३. वेठी ऐसा भाव । न करी अहाच उपाव ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥रूप डसवी न जिवा ।अवघा ये च ठायीं 
हेवा ॥ ७ ॥ कृपणाचेपरि । लेखा [त. पळनिमिष्येवरी.] पळनिमिषेवरी ॥२ ॥ तुका ह्मणे [दे. आस.] असा | संनिध चि 
जगदीझ्ा ॥३॥ 


४३७४. सर्वसुखा अधिकारी । मुखें उच्चारी हरिनाम ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सर्वागें तो सर्वोत्तम । मुखीं नाम 
हरीचे ॥ ॥ ऐशी उभारिली बाहे । वेदीं पाहें पुराणीं ॥२॥ तुका ह्मणे येथें कांहीं । संदेह नाहीं भरवसा ॥३॥ 


४३७५. जो का निर्गुण निराकार । तेणें [दे. तेथे.] धरियेळे अवतार ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ निर्गुण होता तो 
सगुणासि आला । भक्तिसाटीं प्रगटला ॥७ ॥ जो का त्रिभुवनचाळक | तो हा नंदाचा बाळक ॥२ ॥ सोडविले 
वसुदेवदेवकीसि । अवतार धरिला तिचे कुली ॥ ३ ॥ मारियेला कंसराणा । राज्यीं स्थापिलें उग्रसेना ॥४॥ 
तुका ह्मणे देवादिदेव । तो हा उभा पंढरिराव ॥५॥ 





४३७६. जुनाट हें धन अंत नाहीं पार | खात आले फार सरलें नाहीं ॥१॥॥ध्रु. ॥ नारद हा मुनि शुक 
सनकादिक । उरलें आभुप तुह्यां आह्यां ॥ & ॥ येथूनियां धना खाती [दे. बहु जतन.] बहुत जन । वाल गुंज उणें 
जालें नाहीं ॥२॥ तुका झणे धना [दे. त. “नाहीं अंतपार” याबद्दल “अंत नाहीं पार”.] नाहीं अंतपार । कुंटित हे [वे. “हे” 
नाहीं.] चार वाचा तेथें [पं. जेथें.] ॥ ३ ॥ 


४३७७. कोडियार्चे गोरेपण | तेसें [दे. आहे करी ज्ञान. त. आहंकारी ज्ञान.] अहंकारीज्ञान ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ त्यासि 
[पं. आतां.] अंतरीं रिझे कोण । जवळी जातां चिळसवाण ॥ ७ ॥ प्रेतदेह [पं. प्रेवदेहा.] गौरविळें । तैसें विटंबवाणें 
जालें ॥२॥ तुका ह्मणे खाणें विष्ठा । तैशा देहबुद्धिचेष्टा ॥३॥ 








४३७८. पाया जाला नारू । तेथें बांधला कापूरु । तेथें बिबव्याचें काम । अधमासि तों अधम ॥१॥॥ 
ध्रु. ॥ रुसला गुलाम । धणी [त. करीते.] करीतो सलाम । तेथें चाकराचें काम । अधमासि तों अधम ॥७ ॥ 
रुसली घरची दासी । धणी समजावी तियेसि । तेथें बटकीचें काम । अधमासि तों अधम ॥ २ ॥ देव्हाऱ्यावरि 
विंचू आला । देवपूजा नावडे त्याला । तेथें पैजारेचें काम । अधमासि तों अधम ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे जाती । 
जातीसाटीं खाती माती ॥४॥ 











४३७९. ब्राह्मणा न कळे आपुले तें वर्म । गंवसे परब्रह्म नामे एका ॥१॥॥ ध्रु. ॥लहानथोरासि करितों 
प्रार्थना । दृढ नारायणा मनीं धरा ॥ ७ ॥ सर्वाप्रति माझी हे चि असे विनंती । आठवा श्रीपती मनामाजी ॥२॥ 
केशव नारायण करितां आचमन । ते चि संध्या स्नान कर्मे क्रिया ॥३ ॥ नामें करा नित्य भजन भोजन । 
ब्रह्मकर्म ध्यान याचे पायीं ॥४॥ तुका ह्मणे हें चि निर्वाणींचें शस्त्र । ह्मणोनि सर्वत्र स्मरा वेगीं ॥५॥ 











४३८०. नरदेह वांयां जाय । सेवीं सद्गुरूचे पाय ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सांडोनियां अहंभाव । धरीं भक्‍ती पूजीं 
देव ॥ & ॥ थोराचिये वाटे । जातां भवशोक आटे ॥ २ ॥ प्रल्हादातें तारी । तुका ह्मणे तो कंठीं [त. धरी.] धरीं ॥ 
३॥ 








विषयानुक्रम 


४३८१. संचित तेैज्ञी बुद्धि उपजे मनामधीं । सांगितलें सिद्धि नव जाय ॥ १ ॥ ज्याचा जेसा ठेवा तो 
त्यापाज्रीं धांवे । न लगती करावे उपदेश ॥२ ॥ घेऊन उठती आपुलाळले गुण | भविष्याप्रमाणें तुका ह्मणे ॥३॥ 





४३८२. कुरंगीपाडस चुकलेसे वनीं । फुटे दुःखेंकरोनि हृदय त्याचें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तैसा परदेज्ली 
जालों तुजविण । नको हो निर्वाण पाहूं माझें ॥ ७ ॥ अपराधाच्या कोटि घालीं सर्व पोटीं । नको या शेवटीं 
उपेक्षूं गा ॥२॥ तुका ह्मणे असों द्यावी माझी चिंता | कृपाळु अनंता पांडुरंगा ॥३ ॥ 





४३८३. धन्य जालीं ही संसारीं । आह्मी देखिली पंढरी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ चंद्रभागे करूं स्नान । 
पुंडळीकाचें दर्शन ॥ ७ ॥ करू क्षेत्रप्रदक्षिणा । भेटूं संत या सज्ञनां ॥२ ॥ उभे राहूं गरुडपारीं । डोळेंभरुनीं 
पाहों हरी ॥३॥ तुका ह्मणे वाळवंटीं । महाळाभ फुकासाठीं ॥४॥ 





४३८४. पंढरीचा वारकरी । खेपा वैकुंठबंदरीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तया नाहीं आणखी पेणें । सदा वैकुंठी 
राहाणें ॥ ७ ॥ आला गेला केल्या यात्रा । उद्धरिलें कुळा सर्वत्रा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे नाहीं । यासि संदेह 
कल्पांती ही ॥३॥ 





४३८५. सोडियेल्या गाई नवलक्ष गोपाळीं । सवें वनमाळी चालियेला ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ [दे. सुदीन समय 
भाग्याचा उदय ।.] सुदीनसुवेळीं भाग्याच्या उदयीं । चारावया गाई वनामाजी ॥ & ॥ गाईंगोपाळांच्या संगें [दे. 
चाली.] चाळे हरि । क्रीडा नानापरि खेळताति ॥ २ ॥ काठी कांबळीया मोहरीया पोंवा । सिदोरी गांजिवा 
खांद्यावरि ॥ ३ ॥ गोधनें संवगडे खेळे नानापरी । आले भीमातीरीं वेणुनादा ॥ ४ ॥ तेथें उभा ठेला 
गोपाळांसहित । सिदोरिया सोडीत बैसे तेथें ॥५ ॥ तुका ह्मणे ज्यांनीं आणिल्या भाकरी । नेऊनियां हरीपुढें 
देती ॥६॥ 














४३८६. ज्यां जेसी आवडी त्यां तैसा विभाग । देत पांडुरंग तृप्ति जाळी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मुखींचें उच्छिष्ट 
हिरोनियां [दे. खात.] खातां । विस्मित विधाता देखोनियां ॥ ७ ॥ दिले जें गोपाळां तें नाहीं कोणासि । विस्मित 
मानसीं सुरवर ॥ २ ॥ देव क्रषि मुनि सिद्ध हे चारण | शिव मरुद्दण चंद्र सूर्य ॥३ ॥ तुका ह्मणे आळे सकळ हि 
सुरवर । आनंदे निर्भर पाहावया ॥४॥ 





४३८७. आले सुरवर नानापक्षी जाळे । सकळ अवतरले [त. श्वापदवेसें.] श्वापदवेषें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
श्वानखररूपी होऊनियां आले । उच्छिष्ट कवळ वेचिताति ॥ ७ ॥ होऊनियां दीन हात पसरिती । मागोनियां 
घेती उष्टावळी ॥ २ ॥ अभिमान आड घालोनि बाहेरि । तयां ह्मणे हरि घ्या रे धणी ॥३ ॥ तुका ह्मणे धणी 
लाधली अपार । तया सुखा पार काय सांगों ॥४॥ 











४३८८. एकमेकीं घेती थडका । पाडी धडका [त. धका.] देऊनि ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ एकमेका पाठीवरि | 
बैसोनि करिती ढवाळी ॥& ॥ हाता हात हाणे लाही । पळतां घाई चुकविती ॥ २ ॥ तुका ह्मणे लपणी चपणी | 
एका हाणी पाठीवरी ॥३॥ 





४३८९. चला वळूं गाई । दूर अंतरल्या भाई ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ खेळ खेळतां जाला शीण । कोण करी 
वणवण ॥ ४७ ॥ गाई हकारी कान्हया । ह्मणोनि लागती ते पायां ॥२॥ तुका ह्मणे द्यावें । नाम संकीर्तन बरवें ॥ 
३॥ 





विषयानुक्रम 








४३९०. नाहीं संसाराची चाड । गाऊं हरिचे नाम गोड ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ हो का प्राणाचा ही घात । परि हा 
न सोडीं [त. सोडी.] अनंत ॥ & ॥ जन्मोजन्मी हा चि धंदा । संतसंग राहो सदा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे भाव । तो हा 
जाणा पंढरिराव ॥३ ॥ 





४३९१. हरीविण जिणें व्यर्थ चि संसारीं | प्रेत अळंकारीं मिरवत ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ देवाविण शब्द व्यर्थ चि 
कारण । भांड रंजवण समेसि गा ॥ ७ ॥ आचार करणें देवाविण जो गा । सर्पाचिया अंगा मृदुपण ॥२॥ तुका 
ह्मणे काय बहु बोलों फार । भक्‍तीविण नर अभाग्य कीं ॥३॥ 


४३९२. जालासि पंडित पुराण सांगसी । परि तूं नेणसी मी हें कोण ॥१ ॥ गाढवभरी पोथ्या उलथिश्ी 
पार्ने । परि गुरुगम्यखुणे नेणश्ी बापा ॥२॥ तुका कुणबियाचा नेणे शास्रमत | एक पंढरीनाथ विसंबेना ॥३॥ 





४३९३. स्वप्नींच्या व्यवहारा काळांतर लेखा । जागृतीसि रुका [दे. गांठ.] गाठीं नाहीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
तेवीं शब्दज्ञाने करिती चावटी । ज्ञान पोटासाटीं विकों नये ॥ ७ ॥ बोलाची च कढी बोलाचा ची भात । 
जेवूनियां तृप्त कोण जाला ॥ २ ॥ कागदीं लिहिली नांवाची साकर । चाटितां मधुर केवीं लागे ॥३॥ तुका 
ह्मणे जळो जळो त्याचें ज्ञान । यमपुरी कोण दंड साहे ॥४॥ 








४३९४. भूत नावरे कोणासी । पुंडलीकें खिळिलें त्यासी ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥समचरण असे विटे । कटिकर 
उभें नीट ॥ ७ ॥ वाळुवंटीं नाचती संत । प्रेमामृतें डुलत ॥ २ ॥ तुका ह्मणे पुंडलीका । [वे. भक्‍्ताबळें.] भक्तिबळें 
तूंचिनिका॥३॥ 








४३९५. आपुले वरदळ नेदा । एवढी गोविंदा कृपणता ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ यावर बा तुमचा मोळा । हा 
गोपाळा कळेना ॥ ४ ॥ सेवा तरी घेतां सांग । चोरिलें अंग सहावेना ॥ २ ॥ तुका जरी क्रियानष्ट । तरी कां कष्ट 
घेतसां ॥३॥ 





४३९६. भीमातिरींचा नाटक । यानें लावियेळें चेटक ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥मन बुद्धि जाली ठक । नेणे 
संसाराची टुक ॥& ॥ कैज्ली प्रसंगीक वाणी । प्रत्यादर कडसणी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे मोठा ठक । जेथें तेथें उभा 
ठाके ॥३॥ 





४३९७. कां रे दाटोन होतां [दे. होतों.] वेडे । देव आहे तुह्यांपुढे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ज्यासि पाठ नाहीं पोट । 
करी त्रेलोक्याचा घोंट ॥ ७ ॥ तुमची तुह्यां नाहीं सोय । कोणाचें [दे. "बा" नाही.] बा काय जाय ॥२ ॥ तुका 
गातो नामीं । तेथें नाहीं आह्मी तुह्ली ॥३॥ 








४३९८. नव्हे हें कवित्व टांकसाळी नाणें । घेती भले जन भळे लोक ॥ १ ॥ लागलासे झरा पूर्ण 
नवनी्ते । सेविलियां हित फार होय ॥२ ॥ तुका ह्मणे देवा केला बलात्कार | अंगा आलें फार महंतपण ॥३ ॥ 





४३९९. सांवळें सुंदर पाहे दृष्टीभरि । ऐसें कांहीं करीं मन माझें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥मना तुज ठाव दिला 
त्याचे पायीं । राहे विठाबाईसवें सदा ॥& ॥ मना नको धरूं आणिकांचा संग । नाहीं पांडुरंग जयां मनीं ॥२॥ 
वरपंग भाव नको ह्मणे तुका । करीं प्रायसखा नारायण ॥३ ॥ 


विषयानुक्रम 


४४००. एकली वना चालली राना । चोरुनि जना घराचारी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कोणी नाहीं संगीसवें । 
देहभावें उदास ॥ ७ ॥ जाउनि पडे दुर्घटवनीं । श्वापदांनीं वेढिळी ॥२ ॥ मार्ग न चले जातां पुढें | भय गाढे 
उदेलें ॥ ३ ॥ मागील मागें अंतरलीं । पुढील चाली खोळंबा ॥ ४ ॥ तुका ह्मणे [दे. चित्ती.] चिंतीं यासि । 
हृदयस्थासी आपुल्या ॥५॥ 





४४०१. पडली घोर रजनी | संगी कोणी नसेचि ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥पहा हो कैसें चालविळें । पिसें गोवले 
लावूनि ॥७ ॥ कोठें लपविले तें अंग | होता संग दिला तो ॥२ ॥ मज कधीं नव्हतें ठावें । दोही भावें वाटोळें ॥ 
३॥ तुका ह्मणे कैची उरी | दोहीपरि नाडिळें ॥२॥ 








४४०२. उदार कृपाळ पतितपावना [दे. पतितपावन.] । ब्रिदें नारायणा जाती वांयां ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
वर्णिलासि श्रुति नेणे तुझा पार । राहे मौनाकार नेति ऐसें ॥ ७ ॥ तेथें माझा धांवा पावे कोणीकडे । अदृष्ट हें 
पुढें वोडवळें ॥२॥ कोण ऐसा भक्‍त लाधला भाग्यासी । आठवण ऐसी द्यावी तुज ॥३ ॥ तुका ह्मणे नको पाहों 
माझा अंत | जाणोनि हे मात उडी घालीं ॥४॥ 





४४०३. ज्याचें जेसे भावी मन । त्यासि देणें दरुषण ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पुरवूं जाणे मनिची खूण । समाधान 
करोनि ॥ ७ ॥ आपणियातें प्रगट करी । छाया वरी कृपेची ॥ २ ॥ तुका ह्मणे केलें [त. दे. केले.] दान । मन 
उन्मन हरिनामीं ॥३॥ 


४४०४. कां रे पुंड्या मातळासी । उभें केलें विठ्ठलासि ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ वस्ति क्षीरसागरवासीं । आळा 
उभा पंढरीसि ॥ & ॥ भक्‍ती देखोनि निकट । देवें सोडिले वैकुंठ ॥ २ ॥ तुका ह्मणे बळी | तूं चि एक भूमंडळीं 
॥३॥ 











४४०५. शेवटींची विनंती । ऐका ऐका कमळापती ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥काया वाचा मन । चरणीं असे समर्पण 
॥ ॥ जीवपरमात्मा ऐक्यासि । सदा वसो हृदयेंसी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे देवा । कंठीं वसावें केशवा ॥३॥ 





४४०६. माझें परिसावें गाऱ्हाणे । चित्त द्यावें नारायणे ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ माझे हृदयींचें वर्म | देवा जाणज्ली 
तूं कर्म ॥७ ॥ सबाह्यअंतरसाक्ष । ऐसा वेदीं केला पक्ष ॥२॥ तुका ह्मणे नेणां ।काय सांगों नारायणा ॥३॥ 


४४०७. गुरुचिया मुखें होइल ब्रह्मज्ञान । न कळे प्रेमखुण विठोबाची ॥ १ ॥ वेदातें विचारा पुराणातें 
पुसा । विठोबाचा कैसा प्रेमभाव ॥ २ ॥ तुका ह्मणे सांडा जाणिवेचा शीण । विठोबाची खूण जाणती संत ॥३॥ 








४४०८. देव आतां आह्मीं केला असे त्रद््णी । आणिका वांचूनि काय गुंता ॥१॥॥ ध्रु. ॥एकार्चे आर्जव 
करूं एकनिष्ठ | आणिकांचा बोभाट कामा नये ॥ 9 ॥ बहुतांचे आर्जव केलिया खटपट । नाहीं हा शेवट शुद्ध 
होत ॥२॥ पुरता विचार आणोनी मानसीं । अंतरलों सर्वासि पई देखा ॥३ ॥ तुका ह्मणे देवा चरणीं असो भाव 
। तेणें माझा जीव संतोष [त. संतोश.] हा ॥४॥ 








४४०९. पापाची वासना नको दावूं डोळां । त्याहुनि अंधळा बराच मी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ निदेचें श्रवण नको 
माझे कानीं । बघिरं करोनि ठेवीं देवा ॥ ७ ॥ अपवित्र वाणी नको माझ्या मुखा ॥ त्याजहुनि मुका बराच मी ॥२ 





विषयानुक्रम 





॥ नको मज कधीं परस्त्रीसंगति । जनांतुन मातीं उठतां भली ॥३ ॥ तुका ह्मणे मज अवघ्याचा कांटाळा | तूं 
एक गोपाळा आवडसी ॥४ ॥ 


४४१०. कीर्तनाचा विकरा मातेचें गमन । भाड खाई धन विटाळ तो ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ हरिभक्ताची माता 
हे हरिगुणकीर्तति । इजवर पोट भरिती चांडाळ ते ॥ ७ ॥ अंत्यज हा ऐसें कल्पांती करीना । भाड हे खाईना 
जननीची ॥२॥ तुका ह्मणे त्याचें दर्शन ही खोटें । पूर्वजासि नेटें नरका धाडी ॥३॥ 











४४११. पंढरी पावन जालें माझे मन । आतां करूं ध्यान विठोंबारचें [त. विठ्ठलाचे.] ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां 
ऐसें करूं नाम गाऊं गीतीं । सुखाचा सांगाती विठो करूं ॥ ७ ॥ संग करूं त्याचा तो सखा आमचा । अनंतां 
जन्मांचा मायबाप ॥ २ ॥ परतोनि सोई धरीं कां रे मना । विठ्ठलचरणा घालीं मिठी ॥३ ॥ घातलीसे मिठी नाही 
भक्तिभाव । उदार पंढरिराव तुका ह्मणे ॥४॥ 








४४१२. येई गे विठ्ठले विश्वजीवनकले । सुंदर घननीळे पांडुरंगे ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ येई गे विठ्ठले 
करुणाकल्लोळे । जीव [त. कळ्वळें.] कळवळे भेटावया ॥ ७ ॥न लगती गोड आणीक उत्तरें । तुझें प्रेम झुरे 
भेटावया ॥२ ॥ तुका ह्मणे धांव घालीं कृष्णाबाई । क्षेम चहूंबाहीं देई मज ॥३॥ 








४४१३. कटावरी कर कासया ठेविले । जननी [त. विठ्ठळें जीवलगें.] विठ्ठळे जीवळगे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ 
शंखचक्रगदाकमळमंडित | आयुधे मंडित कृष्णाबाई ॥ ७ ॥ क्षण एक धीर होत नाहीं चित्ता । केव्हां पंढरिनाथा 
भेटशील ॥२॥ तुका ह्मणे हें चि करीं देई क्षेमा [दे. क्षेमा' नाही.] । तई च विश्रामा पावईन ॥३ ॥ 








४४१४. आतां मोकलावें नव्हे हें उचित । तरी कृपावंत ह्यमणवावें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ पूर्वी भक्‍त जाले सर्व 
आपंगिले । नाहीं उपेक्षिले तुह्लीं कोणी ॥ ७ ॥ माझिया वेळेसि कां गा लपालासि । विश्व पोसितोसि लपोनियां 
॥२ ॥ करावी ह्मणावी सर्वा भूतीं दया । तरी भेटावया येईन मी ॥३ ॥ तरी माझे हातीं देई मनबुद्धि । जरि 
दयानिधि येशील तूं ॥४॥ तुका ह्मणे तूं चि अवघा सूत्रधारी । माझी सत्ता हरी काय आहे ॥५॥ 











४४१५. माझें कोण आहे तुजविण देवा । मुकुंदा केडावा नारायणा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥वाट पाहतसें कृपेच्या 
सागरा । गोपीमनोहरा पांडुरंगं ॥ ७ ॥ साच करीं हरी आपुली ब्रिदावळी । कृपेनें सांभाळीं महाराजा ॥२॥ 
क्षमा करीं सर्व अपराध माझा । लडिवाळ मी तुझा पांडुरंगा ॥३ ॥ साह्य होसी तरी जाती साही वैरी । मग सुखें 
अंतरी ध्यान तुर्झे ॥४ ॥ कृपा करोनि देई दया क्षमा ज्ञांती । तेणें तुझी भक्ति लाभईल ॥ ५ ॥ माझे हें सामर्थ्य 
नव्हे नारायणा | जरी कांहीं करुणा येइल तुज ॥ ६ ॥ तुका ह्मणे मज कैसें आपंगा जी । आपुलेरसें करा जी 
पांडुरंगा ॥७ ॥ 











४४१६. अपराध जाले जरी असंख्यात । तरी कृपावंत नाम तुझे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तुझे लडिवाळ तुज 
कृपा यावी । म्यां वाट पाहावी कवणाची [त. मायबापा माझ्या.] मायबाप माझा रुक्मादेवीवर । हा दृढ निर्धार 
अंतरींचा ॥२ ॥ तुका ह्मणे कोणे गोष्टीचे संकष्ट ।न घालीं मज भेट नारायणा ॥३॥ 





४४१७. आधीं कां मज लावियेली सवे । आतां न राहावे तुजविण ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पहिलें चि तोंडक कां 
गा नाहीं केलें । आतां उपेक्षिळें न सोडीं मी ॥ ७ ॥ कृपेच्या सागरा न पाहें निर्वाण । जालों तुजवीण कासावीस 
॥२॥ तुका ह्मणे कोठें गुंतळेति हरी । येई झडकरी पांडुरंगा ॥३ ॥ 








विषयानुक्रम 


४४१८. बा रे पांडुरंगा केव्हां येशी भेटी । जाहालों हिपुटी तुजवीण ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ तुजवीण सखे न वटे 
मज कोणी । वाटतें चरणीं घाळू मिठी ॥ ७ ॥ ओवाळावी काया चरणांवरोनि । केव्हां चक्रपाणी भेटशील ॥२॥ 
तुका ह्मणे माझी पुरवीं आवडी । वेगीं घालीं उडी नारायणा ॥३ ॥ 








४४१९. पंचाग्निसाधन करू धूम्रपान । काय तीर्थाटण करूं सांग ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सांग कोणे देशीं आहे 
तुर्झे गांव । घेऊनियां धांव येऊं तेथें ॥ ७ ॥ [त. कोण करूं वृत्ती सांग कांहीं वृत.] सांग कांहीं वृत्त कोण करूं व्रत । जेणें 
कृपावंत होशील तूं ॥२॥ वाटतें सेवटीं जालासि निष्ठुर । न देसी उत्तर तुका ह्मणे ॥३॥ 











४४२०. तुजवीण तीळभरी रिता ठाव । नाहीं ऐसें विश्व बोलतसे [त. बोलतसें.] ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ बोलियेले 
योगी मुनी साधु संत । आहेसि या आंत सर्वाठायीं ॥ ७ ॥ मी तया विश्वासें आलों शरणागत । पूर्वीचे अपत्य 
आहें तुझें ॥ २ ॥ अनंत ब्रह्मांडे भरोनि उरलासि । मजला जालासि कोठें नाहीं ॥३ ॥ अंतपार नाहीं माझिया 
रूपासि । काय सेवकास भेट देऊं ॥४॥ ऐसें विचारलें ह्मणोनि न येज्ी । सांग हृषीकेशी मायबापा ॥५॥ तुका 
ह्मणे काय करावा उपाय । जेणें तुझे पाय आतुडति ॥६॥ 











४४२१. काम क्रोध आड पडले पर्वत । राहिला अनंत पळीकडे ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ नुलंघवे मज न सांपडे 
वाट । दुस्तर हा घाट वैरियांचा ॥ ७ ॥ आतां कैंचा मज सखा नारायण । गेला अंतरोन पांडुरंग ॥ २ ॥ तुका 
ह्मणे व्यर्थ मोलाचें शरीर । गेळें हा विचार कळों आळा ॥३॥ 








४४२२. नव्हे निष्ठावंत तुज काय बोल । सेवेविण मोळ मागतसें ॥१॥॥ ध्रु. ॥न घडे भजन शुद्ध 
भावनिष्ठा । आपुल्या अदृष्टावरी बोल ॥ ७ ॥ पूर्वी जाले भक्‍त असंख्य विरक्त । काम क्रोध अहंते निर्दाळिलें ॥ 
२ ॥ ऐसी अंगवण नाहीं मज देवा । करीतसे हेवा भेटावयाचा ॥३ ॥ कृपा करोनियां पुरवीं असोसी । आपुल्या 
ब्रिदासी राखावयां ॥४ ॥ तुका ह्मणे एक बाळक अज्ञातें । त्यासि हे पोसित मायबापें ॥५॥ 











नाटाचे अभंग २. 


४४२३. अगा ये मधुसूदना माधवा । अगा ये कमळापती यादवा । अगा श्रीधरा केशवा । अगा बांधवा 
द्रौपदीच्या ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अगा विश्वव्यापका जनार्दना । गोकुळवासी गोपिकारमणा । अगा गुणनिधि 
गुणनिधाना । अगा मर्दना कंसाचिया ॥ ७ ॥ अगा सर्वोत्तमा सर्वेश्वरा । गुणातीता विश्वंभरा । अगा निर्गुणा 
निराकारा । अगा आघारा दीनाचिया ॥ २ ॥ अगा उपमन्यसहाकारा । अगा शयना फणिवरा । अगा 
काळकृतांत असुरा । अगा अपारा अलक्षा ॥ ३ ॥ अगा वैकुंठनिवासा । अगा अयोध्यापति राजहंसा । अगा ये 
पंढरिनिवासा । अगा सर्वेशा सहजरूपा ॥ ४ ॥ अगा परमात्मा परमपुरुषा । अगा अव्यया जगदीज्ञा । अगा 
कृपाळुवा आपुल्या दासा । तोडीं भवपाश्ा तुका ह्मणे ॥५॥ 








४४२४. कैसी करूं तुझी सेवा । ऐसें सांगावें जी देवा । कैसा आणूं अनुभवा । होशी ठावा केशापरी ॥१ 
॥॥ ध्रु. ॥ कर्मभ्रष्ट माझे मन । नेणें जप तप अनुष्ठान । नाहीं इंद्रियांसि दमन । नव्हे मन एकविध ॥ ७ ॥ नेणें 
यातीचा आचार । नेणें भक्तीचा विचार । मज नाहीं संतांचा आधार । नाहीं स्थिर बुद्धि माझी ॥२॥न सुटे 
मायाजाळ । नाहीं वैराग्याचे बळ | न जिकवती सबळ । काम क्रोध शरीरीं ॥३ ॥ आतां राख कैसें तरि । मज 
नुपेक्षावें हरी । तुझीं ब्रिदें चराचरीं । तैसीं साच करीं तुका ह्मणे ॥४॥ 











विषयानुक्रम 


४४२५. भीमातीरवासी । तेथें निश्चयेंसी काजी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ मुख्यमुक्तींचें माहेर । ऐसें जाणा पंढरपुर 
॥ ४ ॥ घडे भींवरेशीं स्नान । त्यासि पुन्हा नाहीं जन्म ॥२ ॥ भाव धरोनि नेटका । मोक्ष जवळी ह्मणे तुका ॥३ 
॥ 


४४२६. जाली गाढवी दुधाळ । महिमा गाईची पावेल ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ श्वान जालेंसे चांगलें । तरी कां 
सांगातें जेवील ॥ ७ ॥ जाली सिंदळा चांगली । तरि कां पतिव्रता जाली ॥ २ ॥ तुका ह्मणे ऐज्ञा जाति । काय 
उंचपण पावती ॥३॥ 








४४२७. काशीयात्रा पांच द्वारकेच्या तीन । पंढरीची जाण एक यात्रा ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ काशी देह विटंबणें 
द्वारके जाळणें । पंढरीशी होणें ब्रह्मरूप ॥ ७ ॥ अठरापगडयाती सकळ हि वैष्णव | दुजा नाहीं भाव पंढरीसि 
॥२॥ तुका ह्मणे असो अथवा नसो भाव । दर्शनें पंढरिराव मोक्ष देतो ॥३॥ 











४४२८. हें चि मागणें विठाबाई । पायीं ठेवूनियां डोई ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ शांति दया अंतःकरणीं । रंगो 
रामनामीं वाणी ॥ ७ ॥ मूळ द्वंद्वाचे विघडो । निजानंदीं वृत्ति जडो ॥२॥ तुका ह्मणे हरी । आतां आपुलेसें करीं 
॥३॥ 











४४२९. करोनि स्नानविधि आणि देवधर्म | क्रिया नित्यनेम तुजसाटीं ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ तुजलागीं दानें 
तुजलागीं तीर्थे । सकळ ही व्रतें तुजलागी ॥ ७ ॥ सकळ चित्तवृत्ति दिवस आणि राती । आवडी प्रीती 
नारायणा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे याहो पवित्राच्या राया । प्राणविसावया पांडुरंगा ॥३॥ 





४४३०. पहावा नयनीं विठ्ठल चि एक । कांहीं तरी सार्थक संसाराचे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ कोठें पाहों तुज कां 
गा लपालासि । कांहीं बोल मशीं नारायणा ॥ ७ ॥ वाटतें उदास मज दाही दिशा । तुजविण हृषीकेशा 
वांचोनियां ॥२ ॥ नको ठेवूं मज आपणा वेगळें । बुत कळघळें तुजलागीं ॥३ ॥ तुका ह्मणे भेटी देई नारायणा 
। घडी कंठवेना तुजविण ॥४॥ 








४४३१. पूर्वी बहुतांचे केळे प्रतिपाळ । तें मज सकळ श्रुत आहे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अज अविनाझा निर्गुण 
निरामय । विचारिलें काय त्यांचे वेळे ॥ ४ ॥ तयांचियें वेळे होशी कृपावंत | माझा चि कां अंत पहातोसि ॥२॥ 
नारद प्रम्हाद उपमन्यु धुरू । त्यांचा अंगीकारु कैसा केला ॥ ३ ॥ अंबक्र्षीसाटीं गर्भवास जाले । कां गा 
मोकलिलें कृपासिंधु ॥ ४ ॥ धर्माचे उच्छिष्ट अर्जुनांचीं घोडीं । आणीक सांकडीं कितीएक ॥ ५ ॥ जालासि 
लुगडीं तया द्रौपदीची ।न ये कां आमुची कृपा कांहीं ॥६॥ तुका ह्मणे कां गा जालासि कठीण । माझा भाग 
सीण कोण जाणे ॥७ ॥ 








४४३२. कासयासि व्यर्थ घातलें संसारीं । होतें तैसें जरी तुझे चित्तीं ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ तुझिये भेटीची थोर 
असे आस । दिसोनी निरास आली मज ॥ ७ ॥ आतां काय जिणें जालें निरर्थक । वैकुंठनायक भेटेचिना ॥२ 
॥ आडलासि काय कृपेच्या सागरा । रुकुमादेवीवरा सोइरिया ॥३ ॥ तुका ह्मणे देई चरणाची सेवा । नुपेक्षी 
केशवा मायबापा ॥४॥ 





विषयानुक्रम 


४४३३. पक्षीयाचे घरीं नाहीं सामुगरी । त्यांची चिंता करी नारायण ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. अजगर जनावर 
वारुळांत राहे । त्याजकडे पाहे पांडुरंग ॥ ७ ॥ चातक हा पक्षी नेघे भूमिजळ । त्यासाटीं घननीळ नित्य वर्षे ॥ 
२॥ तुका ह्मणे आह्मी पिप्पलिकांची जात । पुरवीं मनोरथ पांडुरंगा ॥३ ॥ 





४४३४. रामनाम हा चि मांडिला दुकान । आहे वानोवाण घ्यारे कोणी ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥नका करूं रे 
आळस । वांटितों तुह्यांस फुकाचे हें ॥ ७ ॥ संचितासारिखें पडे त्याच्या हाता । फारसें मागतांतरीन ये ॥२॥ 
तुका ह्मणे आह्लीं सांठविळें सार | [त. उरलियाची.] उरलिया थार विचारितां ॥३॥ 











४४३५. बहुजन्मां शेवटीं स्वामी तुझी भेटी । बहु मोह पोटीं थोर जाला ॥१॥॥ ध्रु. ॥ बहु पुरें पाहिलीं 
बहु दिशा शोधिली । बहु चिंता वाहिली दुर्भराची ॥ & ॥ बहु काळ गेले अनुचित केलें । बहु नाहीं गाइलें नाम 
तुझें ॥२॥ ऐसा मी अपराधी अगा कृपानिधि । बहु संतां संनिधि ठेवी तुका ॥३॥ 











४४३६. कोण तो [दे. “तो” नाहीं.] उपाव करूं भेटावया । जाळावी हे काया ऐसें वाटे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ 
सोडोनियां गांव जाऊं वनांतरा । रुकुमादेवीवरा पहावया ॥ ७ ॥ करूं उपवास शोधू हें शरीर । न धरवे धीर 
नारायणा ॥ २ ॥ जाती आयुष्याचे दिवस हे चारी । मग केव्हां हरी भेटशील ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे कांहीं सांगा 
विचारोनि । विठो तुझे मनीं असेल तें ॥४॥ 





४४३७. माय बाप बंधु सोयरा सांगाती । तूं चि माझी प्रीति गण गोत ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ शरण आलीं त्यांचीं 
वारिलीं दुरितें । तारिळे पतित असंख्यात ॥ & ॥ इतर कोण जाणे पावलें विश्रांति । न येतां तुजप्रति 
शरणागत ॥२ ॥ तयामध्ये मज ठेवीं नारायणा | लक्षुमीरमणा सोइरिया ॥३ ॥ तुका ह्मणे देई दर्शनाचा लाभ | 
जे पाय दुर्लभ ब्रह्मादिकां ॥४॥ 








४४३८. पाप ताप माझे गुणदोष निवारीं । कृष्णा विष्णु हरी नारायणा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ काम क्रोध वैरी 
घालोनि बाहेरी । तूं राहें अंतरीं पांडुरंगा ॥ & ॥ करिशील तरी नव्हे कांड एक । निर्मिले त्र्येलोक्‍्य हेळामार्त्रे ॥ 
२॥ समर्थासि काय आह्मी शिकवावे । तुका ह्मणे यावें पांडुरंगा ॥३॥ 











४४३९. ये गा महाविष्णु अनंतभुजाच्या । आह्यां अनाथांच्या माहेरा ये ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ भेटावया तुज 
ओढे माझा जीव । एकवेळा पाय दावीं डोळां ॥ ७ ॥ आणीक हें आर्त नाहीं नारायणा । ओढे हे वासना 
भेटावया ॥ २ ॥ वाटे चित्तीं काय करावा विचार | चरण सुंदर पहावया ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे माझे पुरवीं मनोरथ । 
येई गा न संवरीत पांडुरंगा ॥४ ॥ 





४४४०. काय पाहतोसि कृपेच्या सागरा । नराच्या नरेंद्रा पांडुरंगा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नामाचा प्रताप 
ब्रिदाचा बडिवार । करावा साचार नारायणा ॥ & ॥ कलीमाजी देव बौध्यरूप जाला । जगाचिया बोला लागूं 
नका ॥ २ ॥ माय पुत्रा काय मारूं पाहे कळी । जगाची ढवाळी काय काज ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे या हो कृपेच्या 
सागरा । रुकुमादेवीवरा मायबापा ॥४॥ 








४४४१. रामनामाचे पवाडे | अखंड ज्याची वाचा पढे ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥धन्य तो एक संसारीं । रामनाम जो 
उच्चारी ॥ & ॥ रामनाम गर्जे वाचा । काळ आज्ञाधारक त्याचा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे रामनामीं । कृतकृत्य जालों 
आह्यी ॥३॥ 





विषयानुक्रम 





४४४२. येइल घरा देव न धरीं संदेहा । फकिराचा यावा व्हावा जेव्हां ॥ १ ॥ होइल फकीर योगी 
महानुभाव । घडीघडी देव सांभाळील ॥२ ॥ तुका ह्मणे ऐसें बोलती बहुत । येणें गुणे संत जाळे राम ॥३॥ 





४४४३. भक्‍तीवीण जिणें जळो लाजिरवाणे । संसार भोगणें दुःखमूळ ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ वीसलक्ष योनि 
वृक्षामाजी घ्याव्या । जलचरीं भोगाव्या नवलक्ष ॥ & ॥ अकरालक्ष योनि किड्यांमाजी घ्याव्या । दशलक्ष 
भोगाव्या पक्ष्यांमध्ये ॥ २ ॥ तीसलक्ष योनि पशूंचीये घरीं । मानवाभीतरीं चारलक्ष ॥ ३ ॥ एकएक योनि 
कोटिकोटि फेरा | मनुष्यदेहाचा वारा मग लागे ॥४ ॥ तुका ह्मणे तेव्हां नरदेह नरा । तयाचा मातेरा केला मूढें 
॥५॥ 








४४४४. तुजवांचून कोणा शरण । जाऊं आतां कर जोडून ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ कोण करील माझें साहे । 
चित्तीं विचारूनि पाहें ॥ ७ ॥ तूं तंव कृपेचा सागर | दीनबंधु जगदोद्धार ॥ २ ॥ तुका ह्मणे निका । भवसिंधु 
तारक नौका ॥३॥ 





४४४५. हातीं धरिलियाची लाज । देवा असोंदे गा तुज ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आहें अमंगळ दुर्बळ । होई दीन 
तूं दयाळ ॥ ७ ॥ बाळ सेंबडें मातेसि । काय नावडे तियेसि ॥ २ ॥ तुका ह्मणे जाणें । करीन देहाचे सांडणे ॥ ३ 
॥ 





४४४६. जळोजळो तें गुरुपण | जळोजळो तें चेळेपण ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ गुरु आला वेक्ीट्वारीं । शिष्य 
पळतो खिंडोरीं ॥ ७ ॥ काशासाटीं जालें येणें । त्याचें आलें वर्षासन ॥ २ ॥ तुका ह्मणे चेला | गुरू दोघे हि 
नरकाला ॥३॥ 








४४४७. अगा पंढरीच्या राया । वेगीं येई तूं सावया ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ दीनबंधु तुझे नाम । देई आपुलें आह्तां 
प्रेम ॥ ७ ॥ जीवनकळा तूं विश्वाची तूं चि माउली अनाथाची ॥ २ ॥ तुका ह्मणे पुंडलिका । ठेवीं मस्तकीं 
पादुका ॥३॥ 











४४४८. विटेवरी समचरण । तो हा रुक्मिणीरमण ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ वेदशास्त्रा माहेर । केळे दासा 
उपकार ॥ ७ ॥ नामापाशीं चारी मुक्ति । पहा हृदयीं प्रतीति ॥ २ ॥ तुका ह्मणे कळा | अंगीं जयाच्या सकळा ॥ 
३॥ 





४४४९. सकळ हे माया नागवे कवणा । भांबाविलें जना दाही दिशा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आशा तृष्णा दंभ 
लागलीं हीं पाठी । नेदी बैसों हाटीं मोह ठायीं ॥ ७ ॥ काम क्रोध घरा लावितील आगी ॥ निदा हिंसा दोघी 
पळतां खाती ॥ २ ॥ लाज पुढें उभी राहिळी आडवी । ते करी गाढवी थोर घात ॥३ ॥ तुका ह्मणे चिंता घाली 
गर्भवासीं । ओढोनियां पाजी चहूंकडे ॥४॥ 








४४५०. सकळतीर्थाहुनि । पंढरी हे मुगुटमणि ॥१॥॥ ध्रु. ॥ काय सांगों तेथिल ज्ोभा । रमावछ़भ जेथें 
उभा ॥ & ॥ न लभे [त. तीर्थव्रतदांनीं.] व्रततीर्थदानीं । तें या विठ्ठलदर्शनीं ॥२॥ साधु संत गाती नाम । सकळ 
भूतांचा विश्राम ॥३ ॥ तुका ह्मणे स्तुती । करूं काय सांगो किती ॥४॥ 





विषयानुक्रम 


४४५१. गव्हांच्या घुगर्‍या । नाचण्यांच्या पुऱ्या । बर्‍या त्या चि बर्‍या । पाघाणी त्या पाघाणी ॥१॥॥ ध्रु. 
॥ काय थोरपण । वांयां जाळावा तो शीण । कारणापें भिन्न । निवडे तें निराळें ॥ ७ ॥ रुचि वोजेपाशीं । गरज ते 
जेश्ीतैश्ञी । करूं नका नाशी । खावें खाणें जालें तें ॥२॥ तुका ह्मणे मोठा । काय करावा तो ताठा । नाहीं वीण 
नीटा [दे. निटा.]| पाविजेत मारग ॥३ ॥ 





४४५२. आपुलिया ऐसें करी । संग धरी ज्याचा हो ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ ह्मणउनि परपरते । वरवरते पळतसें 
॥४१॥ लोभिक तें लोभा लावी । बांधल्या गोवी वांचूनि ॥२॥ तुका ह्मणे नामगोठी । पुरे भेटी तुझी देवा ॥३॥ 











४४५३. बरें जालीयाचे अवघे सांगाती । वाइटाचे अंतीं कोणी नाहीं ॥ १ ॥ नोहे मातापिता नोहे 
कांतासुत । इतरांची मात काय सांगो ॥२॥ तुका ह्मणे जन दुतोंडी सावज | सांपडे सहज तिकडे धरी ॥३॥ 








४४५४. मिथ्या आहे सर्व अवघे हें मायिक । न कळे विवेक मज कांहीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ सर्व बाजागिरी 
वाटती ही खरी । पहातां येथें उरी कांहीं नाहीं ॥ ७ ॥ आतां मज दुःख वाटतें अंतरीं । उपाय झडकरी सांग 
कांहीं ॥२॥ पुढें कोण गति न कळे सर्वथा । तुझे पायीं माथा ठेवियेला ॥३ ॥ करणें तें करीं सुखें आतां हरी । 
तुज म्यां निर्धारी धरियेलें ॥४॥ स्वहित तें काय न सर्वथा । [दे. तरी तुज अनंता] तारीं तूं अनंता तुका ह्मणे ॥५॥ 








४४५५. अवघ्या कोल्ह्यांचें वर्म अंडीं । धरितां तोंडीं खीळ पडे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ भुंकू नका भुंकू नका । 
आला तुका विष्णुदास ॥ ७ ॥ कवणे ठायीं सादर व्हावें । नाहीं ठावें गाढवा ॥ २ ॥ दुर्जनासि पंचानन । तुका 
रजरेणु संतांचा ॥३॥ 





४४५६. तुझे ह्मणों आह्यां । मग उणें पुरुषोत्तमा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसा धर्म काय । अमृतानें मृत्यु होय ॥ 
& ॥ कल्पवृक्षा तळीं । गांठी बांधलिया झोळी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे परीस । सांपडल्या उपवास ॥३॥ 





४४५७. कोरडिया गोष्टी नावडती मना । नाहीं ब्रह्मज्ञानाविण चाड ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ दाखवीं आपुलें 
सगुण रूपडें । वंदीन मी कोडें पाय तुझे ॥७ ॥न लगे तो मोक्ष मज सायुज्यता । नावडे हे वार्ता शून्याकारी ॥ 
२॥ तुका ह्मणे चाड धरीन श्रीमुखें । येथिल कवतुकें जवळीक ॥३॥ 





४४५८. गणेश सारजा करिती गायना । आणि देवांगना रंभे ऐशा ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ तेथें आह्मी मानवांहीं 
विनवावें तें काय । सुरवर पाय वंदिति जेथें ॥७ ॥ ज्याच्या गायनासी तटस्थ शंकर | त्या हि परि पारन कळे 
तुझा ॥२॥ तुका ह्मणे आह्मी किंकर ते किती । इंद्राची हि [त. हे.] मति नागविशी ॥३॥ 








४४५९. डोळियांचें देव आजि उभें ठेलें | निधान देखिलें पंढरीये ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ काय तें वानावें वाचेचे 
पालवें । वेदा न बोलवे रूप ज्याचें ॥ ७ ॥ आनंदाच्या रसें ओतीव चांगळें । देखतां रंगलें चित्त मार्झे ॥२॥ 
तुका ह्मणे मी तों सगळाच विरालों । विठ्ठल चि जालों दर्शनाने ॥३॥ 














४४६०. भोगियेल्या नारी । परि तो वाळब्रह्मचारी ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ ऐसी ज्याचे अंगीं कळा | पार न कळे 
वेदाला ॥ ॥ वळीवळी थोरथोर । मोडोनियां केळे चूर ॥ २ ॥ वांकडी कुवज्या । सरसी आणियेली वोजा ॥३॥ 
मल्ल रगडिला पायीं । गज झुगारिला वाहीं ॥ ४ ॥ जिवें मारियेला मामा । धांवे भक्‍्ताचिया कामा ॥५॥ तुका 
ह्मणे पूर्ण | दावी भक्‍तीचीं विदानें ॥६॥ 


विषयानुक्रम 


४४६१. वृद्धपणीं आली जरा । शरीर कांपे थरथरा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आयुष्य गेलें हें कळेना । स्मरा वेगीं 
पंढरिराणा ॥ ॥ दांत दाढा पडिल्या ओस । हनुवटि भेटे नाकास ॥ २ ॥ हात पाय राहिले कान । नेत्रा पाझर 
हाले मान ॥३ ॥ अंगकांति परतली । चिरगुटा ऐसी जाली ॥ ४ ॥ आड पडे जिव्हा लोटे । शब्द नये मुखा वाटे 
॥५॥ लांब लोंबताती अंड । भरभरा वाजे गांड ॥६ ॥ तुका ह्मणे आतां तरी । स्मरा वेगीं हरी हरी ॥७॥ 











४४६२. वृद्धपणीं न पुसे कोणी । विटंबणी देहाची ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नव द्वारे जाली मोकळीक । गांड 
सरली वाजती ॥ ७ ॥ दंत दाडा गळे थुंका । लागे नाका हनुवटी ॥ २ ॥ शब्द नये मुखावाटा | करिती चेष्टा 
पोरें तीं ॥३॥ तुका ह्मणे अजून तरि । स्मरें श्रीहरी सोडवील ॥४ ॥ 








४४६३. अतित्याई देतां जीव । नये कींव देवासि ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ थोड्यासाटीं राग आला । जीव दिला 
गंगेत ॥ ७ ॥ त्यासि परलोकीं नाहीं मुक्ति । अधोगति चुकेना ॥ २ ॥ तुका ह्मणे कृष्णराम | स्मरतां श्रम वारती 
॥३॥ 

४४६४. तुझें रूप पाहतां देवा । सुख जालें माझ्या जीवा ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ हें तों वाचे बोलवेना । काय 


सांगों नारायणा ॥ & ॥ जन्मोजन्मींचें सुकृत । तुझे पायीं रमे चित्त ॥ २ ॥ जरी योगाचा अभ्यास । तेव्हां तुझा 
निजध्यास ॥३ ॥ तुका ह्मणे भक्‍त । गोड गाऊं हरिचे गीत ॥४॥ 











४४६५. तुजवीण मज कोण आहे देवा । मुकुंदा केडावा नारायणा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जोडोनियां कर 
कृपेच्या सागरा । गोपीमनोहरा पांडुरंगा ॥ & ॥ साच करीं हरी आपुली ब्रिदावळी । कृपेनें सांभाळीं मायबापा 
॥ २ ॥ साह्य होसी जरी जाती सहा वैरी । मग ध्यान करीं आवडीर्ने ॥३ ॥ सर्व अपराध क्षमा करीं माझा | 
लडिवाळ तुझा पांडुरंगा ॥४ ॥ कृपा करोनियां द्यावी क्षमा शांति | तेणें तुझी भक्ति घडेल देवा ॥५ ॥ ऐसें तों 
सामर्थ्य नाहीं नारायणा । जरी तुज करुणा येइल कांहीं ॥६॥ तुका ह्मणे आतां आपंगावें मज । राखें माझी 
लाज पांडुरंगा ॥७ ॥ 








४४६६. नको विद्या वयसा आयुष्य फारसें । नाहीं मज पिसें मुक्‍तीचें ही ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ रामकृष्ण 
ह्मणतां जावो माझा प्राण । हें चि कृपादान मागतसें ॥७ ॥ नको धन मान न वाढो संतान । मुखीं नारायण 
प्राण जावा ॥२ ॥ तुका ह्मणे दीन काकुलती येतों । तुज निरवितों पांडुरंगा ॥३॥ 








४४६७. शिष्या सांगे उपदेश । गुरुपूजा हे विशेष ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ दावी आचार सोवळे । दंड कमंडलु 
माळे ॥ ७ ॥ छाटी भगवी मानसीं । व्यर्थ ह्मणवी संन्यासी ॥२ ॥ तुका ह्मणे लोभ । न सुटे नाहीं लाभ ॥३॥ 





४४६८. जिकडे पाहें तिकडे उभा । अवघ्या गगनाचा गाभा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ डोळां बैसलें बैसलें । रूप 
राहोनि संचळें ॥ ७ ॥ न वजितां दाही दिज्ञा | जिकडे पाहें तिकडे सरिसा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे समपदीं । उभा 
दिठीचिये आधीं ॥३॥ 





४४६९. आपटा संवदड रानचारा । दसऱ्याचा होय तुरा ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तैसा देवामुळें मान । नाहीं तरी 
पुसे कोण ॥ ७ ॥ मृत्तिकेची ते घागरी । पाण्यासाटीं बैसे शिरीं ॥२॥ तुका ह्मणे माप जाण | दाण्यासवें घेणें 
देणें॥३॥ 


विषयानुक्रम 


४४७०. काळ सार्थक केला त्यांणीं । धरिला मनीं विठ्ठल ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नाम वाचे श्रवण कीर्ति । 
पाउले चित्तीं समान ॥ ७ ॥ कीर्तनाचा समारंभ | निर्द॑भ सर्वदा ॥२॥ तुका ह्मणे स्वरूपसिद्धि । नित्य समाधि 
हरिनामीं ॥३॥ 





४४७१. आह्मी जातों आपुल्या गांवा । आमुचा रामराम घ्यावा ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ तुमची आमची हे चि भेटीं 
। येथुनियां जन्मतुटी ॥ &७ ॥ आतां असों द्यावी दया । तुमच्या लागतसें पायां ॥ २ ॥ येतां निजधामीं कोणी । 
विठ्ठलविठ्ठल बोळा वाणी ॥३ ॥ रामकृष्ण मुखीं बोळा | तुका जातो वैकुंठाला ॥४॥ 





४४७२. कामधेनूर्चे वासरूं । खाया न मिळे काय करूं ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसें आह्यां मांडियेळें । विठो त्वां 
कां सांडियेलें ॥ ७ ॥ बैसोनि कल्पद्रुमातळीं । पोटासाटीं तळमळी ॥ २ ॥ तुका ह्मणे नारायणा । बरें लोकीं हें 
दीसेना ॥३॥ 





४४७३. तुझें नाम माझे मुखीं असो देवा । विनवितों राघवा दास तुझा ॥ १ ॥ तुझ्या नामबळें तरले 
पतित । ह्मणोनि माझे चित्त तुझे पायीं ॥२॥ तुका ह्मणे तुर्झे नाम हें सादर । गातां निरंतर सुख वाटे ॥३॥ 





४४७४. उभय भाग्यवंत तरी च समान । स्थळीं समाधान तरी च राहे ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ युक्‍तीर्चे गौरव 
नसतां जिव्हाळा | सांचवणी जळा परी नाश ॥ ७ ॥ लोखंडा परीस ज्ञानिया तो हठ | नांवाचा पालट दगड 
खरा ॥२॥ तुका ह्मणे अवघे विनोदाचे ठाव । एकात्मक भाव नाहीं तेथें ॥३॥ 











४४७५. दो दिवसांचा पाहुणा चालतो उताणा । कां रे नारायणा न भजसी ॥ १ ॥ तूं अखंड दुश्चित्ता 
तुज नेती अवचिता । मग पंढरीनाथा भजसी केव्हां ॥ २ ॥ तुका ह्मणे ऐसे आहेत उदंड । तया केशव प्रचंड 
केवीं भेटे ॥३॥ 





४४७६. तुझे पाय माझें भाळ । एकत्रता सर्वकाळ ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ हें चि देई विठाबाई । पांडुरंगे माझे 
आई ॥ ७ ॥ नाहीं मोक्ष मुक्ति चाड । तुझी सेवा लागे गोड ॥ २ ॥ सदा संग सज़नांचा । नको वियोग पंढरीचा 
॥३ ॥ नित्य चंद्रभागे स्नान । करी क्षेत्रप्रदक्षण ॥ ४ ॥ पुंडलीक पाहोन दृष्टि | हर्षे नाचों वाळवंटीं ॥५॥ तुका 
ह्मणे पांडुरंगा । तुझें स्वरूप चंद्रभागा ॥६॥ 














४४७७. बाईल चालिली माहेरा । संगें दिधला ह्यातारा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सिधा सामग्री पोटाची । सवें 
स्वारी बइलाची ॥ ७ ॥ जातां पाडिली ढोरानें । सिव्या देती अन्योविन्ये ॥२ ॥ न सावरी आपणातें । नग्न 
सावले वरतें ॥३॥ फजित केलें जनलोकीं । मेला हाणे पडे नरकीं ॥४ ॥ गोहाची हे गेळी लाज | गांजितां कां 
तुह्मी मज ॥५॥ तुका ह्मणे जनीं । [त. चीथु.] छी थू केली विटंबणी ॥६॥ 














४४७८. तुळसीवंदावनीं उपजला कांदा । नावडे गोविंदा कांहीं केल्या ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तैसे वंशामध्यें 
जाले जे मानव । जाणावे दानव अभक्त ते ॥ ७ ॥ केवड्यामधील निर्गंध कणसें । तैशीं तीं [त. मानसें.] माणसें 
भक्तिहीन ॥२ ॥ तुका ह्मणे जेवीं वंदनांतिळ आळी । न चढे [त. चले.] निढळीं देवाचिया ॥३ ॥ 





४४७९. संचित तेशी बुद्धि उपजे मनामधीं । सांगितळें सिद्धी नव जाय ॥१ ॥ ज्याचा जेसा ठेवा तो 
त्याप्रति धांवे । न ळगती करावे उपदेश ॥ २ ॥ घेउनियां उठे आपुलाला गुण | भविष्य प्रमाण तुका ह्मणे ॥३॥ 





विषयानुक्रम 


४४८०. शिव शक्‍ति आणि सूर्य गणपति । एक चि ह्मणती विष्णूस ही ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ हिरा गार दोनी 
मानिती समान । राजस भजनें वांयां जाती ॥ ७ ॥ अन्य देवतांसि देव ह्मणऊन । तामस जीवन तमोयोग्या ॥२ 
॥ वांयां जायासाठीं केलासे हव्यास । अन्य देवतांस देवपण ॥ ३ ॥ आपुलिया मुखें सांगतसे धणी । नव्हे माझी 
वाणी पदरींची ॥४ ॥ धन्य ते वैष्णव भजती केशव । सात्विक हे जीव मोक्षा योग्य ॥५ ॥ तुका ह्मणे मोक्ष नाहीं 
कोणापासीं । एका गोविंदासी शरणव्हा रे ॥६॥ 





४४८१. तुह्यी साधु संत कैवल्यसागर । मोक्षाचे आगर तुह्यां घरीं ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ तेथें मतिमंद काय 
बोलों वाणी । अमृताचे धणी पाणी कां घ्या ॥ ७ ॥ कोटी भानु तेजीं खद्योत बापुडें । तैसा तुह्यांपुढें काय बोलों 
॥२॥ तुह्यी अवघे चिंतामणि कल्पतरूचीं वनें । त्यापुढें धांवणें [दे. मषकांनीं] मडाकांनीं ॥३ ॥ वाराणशीक्षेत्र गंगा 
वाहे कोड । काय तेर्थे पाड कोकणाचे ॥४ ॥ पल्लवाचा वारा हिमकरीं काय । गगनावरी छाय कोण करी ॥५॥ 
समुद्राची तृषा हरी ऐसा कोण | जगाची जी तान्ह निववीतो ॥६ ॥ मेरूचा पाठार अवघी ते क्षिति । [दे. मषकाचे.] 
मशकाचे हातीं मुष्टि फावे ॥ ७ ॥ सिहापुढें काय जंबूक आरोळी । मोतियांचे वोळी कांच काय ॥ ८ ॥ कापुरासि 
काय लावूनि उटावें । काय ओवाळावें दीपकासि ॥ ९ ॥ तैसे [दे. तेज्ञी.] तुह्ी निरे ज्ञानाचे भरींव । तेथें म्यां 
बोलावें पाड [त. कायी.] काय ॥ १० ॥ कृपानिधि तुह्मी बोळविळें बोला । सुखें न्याय केला तुमचा मीं ॥ ११ ॥ 
अज्ञान मी वेडें ह्मणवितों बाळ । माझा प्रतिपाळ करणें तुह्यां ॥ १२ ॥ बोबडे बोलणें न धरावा कोप क्षमा करा 
बाप कृपासिंधु ॥ १३ ॥ तुका ह्मणे तुह्मी संत बापमाय | [दे. भवे.] भयें धरिले पाय कृपानिधि ॥ १४ ॥ 

















४४८२. देहीं असोनियां देव । वृथा फिरतो निर्दैव ॥१॥॥ ध्रु. ॥ देव आहे अंतर्यामी । व्यर्थ हिंडे 
तीर्थग्रामीं ॥७ ॥ नाभी मृगाचे कस्तुरी । व्यर्थ हिंडे वनांतरीं ॥ २ ॥ साखरेचें मूळ ऊंस । तैसा देहीं देव दिसे ॥ 
३॥ दुधीं असतां नवनीत । नेणे तयाचें मथित ॥४ ॥ तुका सांगे मूढजना । देहीं देव कां प्राहाना ॥५॥ 











४४८३. जयजय ह्मणा राम । हातें टाळी वाचे नाम ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आटाआटी नाहीं ज्यास । न वेचे 
मोल न पडे खांस ॥ % ॥ आपण ह्मणे आणिकां हातीं । यज्ञादिकीं [त. नयेतें.] नये ते गति ॥२ ॥ आसन भोजन 
करितां काम । ध्यानसमाधि ह्मणतां राम ॥३ ॥ मंत्र जपा हा चि सार । वर्णा याती जयजयकार ॥ ४ ॥ ह्मणतां 
राम ह्मणे तुका | वेळोवेळां चुको नका ॥५॥ 








४४८४. शिकवणेसाटीं वाटते तळमळ । पुढें येईल काळ फोडों डोई ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तेव्हां त्यासि काय 
देशील उत्तर । मेळउनी अंतर ठेवितोसि ॥ ७ ॥ येथींचिया सोंगे भोरपियाचे [त. भोरपीयाची.] परि । होईल तें दुरि 
शृंगारिलें ॥२॥ तुका ह्मणे कां रे राखिळें खरकटें । रागेल्याचे तंट रागेळे का ॥३॥ 








४४८५. होई आतां माझ्या भोगाचा भोगिता । सकळ अनंता शुभाग्युभ ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आठवुनी पाय 
राहिलों हृदयीं । निवारली तई सकळ चिंता ॥ ७ ॥अचळ न चळे देहाचे चळण | आहे हें वळण प्रारब्धे चि ॥२ 
॥ तुका ह्मणे जालें एक चि वचन | केलिया कीर्तन आराणुक ॥३॥ 











४४८६. लेखीं दुखण्यासमान । वेचला नारायणीं क्षण । उद्यांचे आजि च मरण | आणोनि ह्मणे हरि 
भोक्ता ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ नाहीं कांहीं पडो येत तुटी । जाणें तो आहे सेवटीं । लाभ विचारोनि पोटीं । होई सेवटीं 
जागृत ॥७ ॥ आहे ते उरे कटा | लांबुनि चळ आपुला फाटा । पुरे हें न पुरे सेवटा । तरण्या बळकटा सदा 
वास ॥ २ ॥ ह्मणोनि मोडावा कांटाळा । अविद्यात्मक कोंवळा । होतील प्रबळा । आज्ञा तृष्णा माया ॥ ३ ॥ क्षण 











विषयानुक्रम 





या देहाच्या अंतीं । जड होउनि राहेल माती । परदेश ते परवर होती । चिळसविती नाकडोळे ॥४॥ जंव या 
नाहीं पातल्या विपत्ति । आयुष्य भविष्य आहे हातीं । लाभ विचारोनि गुंती । तुका ह्मणे अंतीं सर्व पिसुनें ॥५॥ 








४४८७. आसावळलें मन जीवनाचे ओढी । नामरूपीं गोडी लावियेळी ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ काय तुझे पायीं 
नाहीं भांडवल । माझे मिथ्या बोल जाती ऐसे ॥ ७ ॥ काय लोखंडाचे पाहे गुणदोष । सिवोन परीस सोर्ने करी 
॥२॥ तुका ह्मणे माझें अवघें असों द्यावें । आपुलें करावें ब्रीद साच ॥३॥ 








४४८८. पंढरीची वारी जयांचिये घरीं । पायधुळी शिरीं वंदिन त्यांची ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ दासाचा मी दास 
पोसणा डोंगर । आतां बहु फार काय बोलों ॥ ७ ॥ जातीचें मी हीन न कळे भजन । ह्मणोनि संतचरण 
इच्छीतसें ॥२॥ तुका ह्मणे मज ह्यमणावें आपुलें । बहुतां तारिळें संतजनीं ॥३ ॥ 








४४८९. नाम पावन पावन । त्याहून पवित्र आहे कोण ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ शिव [त. हन्हाळे.] हालाहालें 
तापला । तो ही नामें शीतळ जाला ॥ ७ ॥ शिवास नामाचा आधार | केला कळिकाळ किंकर ॥ २ ॥ मरण 
जालें काशीपुरी । तेथें नाम चि उद्धरी ॥ ३ ॥ [त. नामा ह्मणे] तुका ह्मणे अवघीं चोरें । एक हरिनाम सोडरें [त. 
साइरें.] ॥४॥ 





४४९०. अल्प विद्या परि गर्वशिरोमणि । मजहूनि ज्ञानी कोण [दे. कोणी.] आहे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अंगीं भरे 
ताठा कोणासी मानीना । साधूची हेळणा स्वर्ये करी ॥ ७ ॥ [त. सजनाचा.] सज्ञनाच्या देहीं मानी जो विटाळ । 
त्रैलोकीं चांडाळ तो चि एक ॥२ ॥ संतांची जो निंदा करी मुखीं जप । खतेलें तें पाप वज्रलेप ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे 
ऐसे मावेचे मइंद । त्यांपाशीं गोविद नाहीं नाहीं ॥४॥ 








४४९१. नाहीं संतांशीं शरण | काय वाचोनि पुराण ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ह्मणे विठ्ठलाचा दास । देखोनी 
परनारीस हांसे ॥ % ॥ करिती विठोबाची भक्ति । दयाधर्म नाहीं चित्तीं ॥ २ ॥ तेथें नाहीं माझा देव । व्यर्थ 
श्रमवी हा जीव ॥३ ॥ अंगीं नाहीं क्षमा दया । ह्मणती भेट पंढरिराया ॥ ४ ॥ नाहीं धर्माची वासना | काय 
करोनि प्रदक्षिणा ॥५ ॥ ऐसें नव्हे भक्तिवर्म । तेथें नाहीं माझा राम ॥६ ॥ नये कृपा कांहीं केल्या । नये घाम 
जीव गेल्या ॥७ ॥ जेसी खड्डाची धार | विठ्ठलचरणीं तुका जूर ॥८॥ 











४४९२. नाहीं रिकामीक परी वाहे मनीं । तया चक्रपाणि साह्य होय ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ उद्वेग जीवासि 
पंढरीचे ध्यान । तया नारायण साह्य करी शरीरासि बळ नाहीं स्वता भाव । तया पंढरिराव साह्य करी ॥२॥ 
असो नसो बळ [दे. बाळ] राहे पराधीन । तरी अनुमान करूं नका ॥३ ॥ तुका ह्मणे येणें करोनि चिंतन [दे. 
चिंतनीं.] | तया नारायण जवळीक ॥४ ॥ 





४४९३. दारिद्रानें विप्र पीडिळा अपार । तया पोटीं पोर एक असे ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ बाहेरी मिष्टान्न मिळे 
एके दिशीं । घेऊनी छंदासि त्या चि बैसे ॥ ७ ॥ क्षुधाकाळीं रडे देखिले तें मागे । कांहीं केल्या नेघे दुजें कांहीं 
॥ २ ॥ सहज कौतुके बोले बापमाये । देवापाशी आहे मागशी तें ॥ ३ ॥ तेव्हां तुजलागीं स्मरे नारायणा । 
जीवींच्या जीवना पांडुरंगा ॥ ४ ॥ लागली हे क्षुधा जात असे प्राण । काय हें निर्वाण पाहातोसि ॥५॥ 
ब्रह्मांडनायक विश्वाचा पाळक । वरी तिन्ही लोक पोसितोसि ॥ ६ ॥ प्राण हा उत्कर्ष जाहला विव्हळ । तेव्हां 
तो कृपाळ धांव घाली ॥ ७ ॥ सांडूनि वैकुंठ धांव घाली तई । आळंगिला बाहीं [त. कृपावंते.] कृपावंतें ॥८ ॥ तुका 
ह्मणे दिला क्षीराचा सागर । राहे निरंतर तयापासीं ॥९॥ 














विषयानुक्रम 





४४९४. अनाथाचा सखा ऐकिला प्रताप । होसि कृपावंत मजवरि ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ माझिया गा चित्ता 
करिं शिकवण । जेणें तुझे चरण जोडतील ॥ ७ ॥ जोडोनियां कर येतों काकुलती । रकुमाईच्या पति 
कृपावंता ॥ २ ॥ हरुषें निर्भर करीं मार्झे मन । दाखवीं चरण पांडुरंगा ॥३ ॥ तुझे भेटीविण जन्म गेला वांयां । 
भजन कराया शक्‍ति नाहीं ॥४॥न घडे तुझी सेवा न घडे पूजन । जन्मोनि निष्कारण जाऊं पाहे ॥५॥ तुका 
ह्मणे हरि करावें या काय । भजनासि साह्य होई बापा ॥६॥ 











४४९५. हीनवर वीजवर दोघी त्या गडणी । अखंड कहाणी संसाराची ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ माझा [दे. माझे.] 
पति बहु लहान चि आहे । खेळावया जाय पोरांसवें माझे दुःख जरी ऐकशील सई । ह्यातारा तो बाई खोकतसे 
॥२॥ खेळे सांजवरी बाहेरी तो राहे । वाट मी वो [दे. वो] पाहें सेजेवरी ॥३ ॥ पूर्व पुण्य माझें नाहीं [दे. वा.] बाई 
नीट । बहु होती कष्ट सांगों [दे. कांही.] काई ॥ ४ ॥ जवळ मी जातें अंगा अंग लावूं | नेदी जवळ येऊं कांटाळतो 
॥५॥पूर्व सुकृताचा हा चि बाई ठेवा | तुका ह्मणे देवा काय बोल ॥६॥ 

















४४९६. स्वामीच्या सामर्थ्य । चाळे बोलिला पुरुषार्थ ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ पाठी देवाचें हें बळ । मग लाभे 
हातीं [त. फळ] काळ ॥ ७ ॥ देव ज्यासी साह्य | तेणें केलें सर्व होय ॥ २ ॥ तुका ह्मणे स्वामीसत्ता । मग नाहीं 
भय चिंता [दे. चित्ता] ॥३ ॥ 





४४९७. नामांचा डांगोरा फिरवीं घरोघरीं । ह्मणा हरीहरी सर्वभावें ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ नामें हरती कर्म 
वैकुंठींची पै वस्ति । संनिध श्रीपति सदोदित ॥ ७ ॥ नामाचा महिमा बहुतां कळला । नामें उद्धरिला अजामेळ 
॥२॥ गजेंद्राची स्थिति पुराणीं बोलती । नामें चि श्रीपति पावलासे ॥३ ॥ तुका ह्मणे नाम [दे. 'नाम' नाहीं.] घेतां 
मुक्ति आहे । नामें सर्व पाहे आकळिळें ॥४॥ 











४४९७. यमाचे हे पाश नाटोपती कोणातें । आह्यां दिनानाथें रक्षियेळें ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ यम नेतां तुह्या 
रक्षील हें कोण | तुह्यां धन्यधन्य कोण ह्मणती ॥ ७ ॥ संतसजञनमेळा पवित्र संतकीर्ति | त्यांनीं उत्तम स्थिति 
सांगितली ॥२॥ तें चि धरोनि वित्तीं तुका हित करी | यमासि पांपरी हाणे आतां ॥३॥ 











४४९९. देवासीं पैं भांडो एकचित्त करूनि । आह्यांसि सज्ञनीं सांगितळें ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आह्यां काय 
आतां देवें आडो परी । भेटी नेदी तरी सुखें नेदो ॥&७ ॥ तो चि नांदो सदा हरि पैं वैकुंठीं । आह्यां देशवटी देवो 
सुखें ॥२ ॥ देवें अभिमान चित्तांत धरिला । तरी तो एकला राहो आतां ॥३ ॥ चित्तीं धरोनि नाम असों सुखें येथें 
। हर्षे गाऊं गीत गोविंदाचे ॥४॥ तुका ह्मणे सर्व देवाची नष्टाई । आह्मी सुखें [दे. 'पाहीं नाहीं.] पाहीं डुलतसो ॥५ 
॥ 











४५००. भरणी आली मुक्‍त पेठा | करा लाटा व्यापार ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥उधार घ्या रे उधार घ्या रे । अवघे 
या रे जातीचे ॥ ७ ॥ येथें पंक्‍्तिभेद नाहीं । मोठें कांहीं लहान ॥ २ ॥ तुका ह्मणे लाभ घ्यावा । मुद्दल भावा 
जतन ॥३॥ 





४५०१. ग्रासोग्रासीं भाव । तरी देहि च जेवी देव ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ धरीं स्मरण तें सार । नाहीं दुरी तें 
अंतर ॥ ७ ॥ भोगितां तूं भावें । देव जेऊं बैसे सर्वे ॥२ ॥ तुज पावो देवा । भावें अंतरींची सेवा ॥३ ॥ गुंतला 
साधनीं । देव नाहीं त्रिभुवनीं ॥४॥ तुका ह्मणे हातीं । न धरितां गमाविती ॥५॥ 











विषयानुक्रम 





४५०२. कामिनीसी जैसा आवडे भ्रतार । इच्छित चकोर चंद्र जैसा ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तैसी हे आवडी 
विठ्ठलाचे पायीं । लागलिया नाहीं गर्भवास ॥ & ॥ दुष्काळें पीडिल्या आवडे भोजन । आणिक जीवन 
तृषाक्रांता ॥२ ॥ कामातुर जेसा भय लज्ञा सांडोनि । आवडे कामिनी सर्वभावें ॥३॥ तुका ह्मणे तैसी राहिली 
आवडी । पांडुरंग थडी पाववील ॥४॥ 











४५०३. क॑ तत्सदिति सूत्राचे सार । कृपेचा सागर पांडुरंग ॥ १ ॥ हरिः ॑ सहित उदत [*उदत अनुदत | 
प्रचुरीश्वरासहित” हें “उदात्त अनुदात्त । प्रचयस्वरासहित” या अर्थी आहे असें दिसतें.] अनुदत । प्रचुरीश्वरासहित पांडुरंग ॥ २ ॥ 
गोब्राह्मणहिता होऊनि निराळे । वेदाचें तें मूळ तुका ह्मणे ॥३॥ 





४५०४. सांडियेला गर्भ उबगोनि माउली । नाहीं सांभाळिली भूमि शुद्ध ॥१॥॥ ध्रु. ॥ उष्ण तान भूक 
एवढिये आकांतीं ।ओसंगा लाविती काय ह्यमणू ॥ % ॥ खांद्यावरि शूळ मरणाचिये वाटे | अन्याय ही मोठे केले 
साच ॥२॥ हातींचा हिरोनि घातला [दे. पोटासी.] पाठीसी । तुका ह्मणे ऐसी परी जाळी ॥३॥ 





ओंव्या प्रारंभ [त. ११०० हा अंक आहे.] २३१ अभंग 3 [त. १०३ हा अंक आहे.] . 


४५०५. पांडुरंगा करूं प्रथम नमना [दे. त. नमन.] | दुसरें चरणा संतांचिया ॥ १ ॥ [पं. त्याच्या] याच्या 
कृपादार्ने कथेचा विस्तारु [दे. त. विस्तार.] । बाबाजीसद्‌गुरुदास तुका ॥२ ॥ काय माझी वाणी मानेल संतांसी । 
रंजवूं चित्तासी आपुलिया ॥३ ॥ या मनासी लागो हरिनामाचा छंद । आवडी गोविंद गावयासी ॥ ४ ॥ सीण 
जाला मज संसारसंभ्रर्मे [दे. संवसार०.] | सीतळ या नामें जाली काया ॥५॥या सुखा उपमा नाहीं द्यावयासी । 
आळे आकारासी निर्विकार ॥ ६ ॥ नित्य धांवे तेथें नामाचा गजर । घोष जयजयकार आइकतां ॥ ७ ॥ तांतडी 
ते काय हरिगुण गाय । आणीक उपाय दुःखमूळ ॥ ८ ॥ मूळ नरकाचे राज्य [दें. राज्यमंदमाते.] मर्दे माते । अंतरे 
बहुत देव दुरी ॥ ९ ॥ दुरी अंतरला नामनिदकासी । जैसें गोंचिडासी क्षीर राहे ॥ १० ॥ हे वाट गोमटी 
वैकुंठासी जातां । रामकृष्णकथा दिंडी ध्वजा ॥ ११ ॥ [दे. जाणतयांनीं.] जाणते [पं. तयासी.] तयांनीं सांगितळें करा 
। अंतरासी वारा आडूनियां ॥ १२ ॥ यांसी आहे ठावें परि अंध होती । विषयाची खंती वाटे जना ॥ १३ ॥ नाहीं 
त्या सुटलीं द्रव्य लोभ माया । भस्म दंड छाया तरुवराची ॥ १४ ॥ चित्त ज्याचें पुत्रपत्नीबंधूवरी । [दे. सुटल. त. 
सुटला.] सुटेल हा परि कैसें जाणा ॥ १५ ॥ [दे. जाणत नेणत.] जाणते नेणते करा हरिकथा । तरल सर्वथा भाक 
माझी ॥ १६ ॥ माझी मज असे घडली प्रचित । नसेळ पतित ऐसा कोणी ॥ १७ ॥ कोणीं तरी कांहीं [पं. केलीं 
आचरणें.] केळे आचरण । मज या कौर्तर्नेविण नाहीं ॥ १८ ॥ नाहीं भय भक्ता तराया पोटाचें । देवासी तयाचें 
करणें लागें ॥१९॥ लागे पाठोवाटी पाहे पायांकडे । [दे. पं. पीतांबर.] पीतांबरें खडे वाट [दे. सांडी.] झाडी ॥ २० ॥ 
डिंकोनियां [पं. 'कां रे' यांबद्दल 'काय'] कां रे राहिले हे लोक | हें चि कवतुक वाटे मज ॥ २१ ॥ जयाने तारिले 
पाषाण सागरीं । तो ध्या रे अंतरीं स्वामी माझा ॥ २२ ॥ माझिया जीवाची केली सोडवण । ऐसा नारायण 
कृपाळु हा ॥२३॥ हा चि माझा नेम हा चि माझा धर्म । नित्य वाचे नाम विठोबाचें ॥ २४ ॥ चेतवला अग्नि 
तापत्रयज्वाळ [पं. जाळ.] । तो करी ज्ञीतळ रामनाम [त. पं. रामनामे.] ॥ २५ ॥ मना धीर करीं दृढ चित्तीं धरीं । 
तारील श्रीहरि मायबाप ॥ २६ ॥ बाप हा कृपाळु भक्तां भाविकांसी । घरीं होय दासी कामारी त्या ॥ २७ ॥ 
त्याचा भार माथां चालवी आपुला । जिहीं त्या दिधला सर्व भाव ॥ २८ ॥ भावेंविण [दे 'जाणा नाहीं नाहीं.] जाणा 
नाहीं त्याची प्राप्ति । पुराणें बोळती ऐसी मात ॥ २९ ॥ मात त्याची [पं. सदा आवडे जयासी.] जया आवडे जीवासी । 
तया गर्भवासी नाहीं येणें ॥ ३० ॥ [पं. यावे विष्णुदासी तरीच गर्भवासी ।] यावें गर्भवासीं तरी च विष्णुदासीं । उद्धार 


























विषयानुक्रम 


लोकांसी पूज्य होती ॥३१ ॥ होती [दे. आवडत.] आवडते जीवाचे ताइत । त्यां घडी अच्युत न विसंभे [पं. विसबें.] 
॥३२ ॥ भेदाभेद नाहीं चिंता दुःख कांहीं । वैकुंठ त्या ठायीं सदा वसे ॥ ३३ ॥ वसे तेथे देव सदा सर्वकाळ । 
करिती निर्मळ नामघोष ॥ ३४ ॥ संपदा तयांची न सरे कल्पांती । मेळविला भक्‍ती देवळाभ ॥ ३५ ॥ लाभ तयां 
जाला संसारा येऊनी । भगवंत त्रद्णी भक्‍ती केला ॥ ३६ ॥ लागलेंसे पिसें काय मूढजनां । [पं. कां रे.] काय 
नारायणा विसरलीं ॥ ३७ ॥ विसरलीं तयां थोर जाली हाणी । [पं. पचतील.] पचविल्या खाणी चौऱ्यासीच्या [दे. 
चौर्‍्यासी.] ॥ ३८ ॥ शिकविळलें तरी नाहीं कोणा लाज | लागलीसे भाज धन गोड ॥ ३९ ॥ गोड एक आहे अविट 
गोविंद । आणीक [पं. ते.] तो छंद नासिवंत ॥ ४० ॥ तळमळ त्याची कांहीं तरी करा । कां रे निदसुरा बुडावया ॥ 
४१ ॥ या जनासी भय यमाचें [दे. 'कां' नाहीं.] कां नाहीं । [पं. सांडियेले तिही एक राज्य.] सांडियेलीं तिहीं एकराज्यें ॥ 
४२ ॥ जेणें अग्निमाजी घातलासे पाव । नेणता तो राव जनक होता ॥ ४३ ॥ तान भूक जिहीं साहिले आघात | 
तया पाय हात काय नाहीं ॥ ४४ ॥ नाहीं ऐसा तिहीं केला संवसार । दुःखाचे डोंगर तोडावया ॥ ४५ ॥ याच 
जन्मे घडे देवाचें भजन । आणीक हें ज्ञान नाहीं कोठें ॥४६ ॥ कोठें [पं. नाहीं कोठें पुढें.] पुढें नाहीं घ्यावया विसांवा 
। फिरोनि या गांवा आल्याविण ॥ ४७ ॥ विनवितां दिवस बहुत लागती । ह्मणउनि चित्तीं देव धरा ॥४८ ॥ धरा 
पाय तुह्मी संतांचे जीवासी [पं. जीवेसी.] । वियोग तयांसी देवा नाहीं ॥४९ ॥ नाहीं चाड देवा आणीक सुखाची । 
आवडी [पं. तयाची तैसी तथा.] नामाची त्याच्या तया ॥ ५० ॥ त्याची च उच्छिष्ट बोलतों उत्तरें । सांगितलें खरें 
व्यासादिकीं ॥ ५१ ॥ व्यासें सांगितलें भक्ति हें [दे. त. हे विचार] चि सार । [पं. तरावया पार भवसिंधु | भवसिंधु पार 
तरावया ॥ ५२ ॥ तरावया जना केलें भागवत । गोवळ गोपी भक्‍त माता पिता ॥ ५३ ॥ तारुनियां [पं. पुढे.] खरे 
नेली [पं. एक सरे.] एक्यासरें । निमित्ते उत्तरें त्रषीचिया [दे. रुसिया.] ॥ ५४ ॥ यासी वर्म ठावें भक्तां [पं. तारांविया.] 
तरावया । जननी बाळ माया [दे. त. राख.] राखे तान्हे ॥ ५५ ॥ तान्हेलें भुकेलें ह्मणे वेळोवेळां । न मगतां [पं. कळ.] 
लळा जाणोनियां ॥ ५६ ॥ जाणोनियां [पं. देठ वर्म.] वर्म देठ लावियेला । द्रौपदीच्या बोलासवें धांवे ॥ ५७ ॥ [धांवे 
सवें तान्ही धेनु जैसी वत्सा ।] धांवे [दे. पं. सर्वता.] सरवता धेनु जैसी वत्सा । भक्‍तालागीं तैसा नारायण ॥ ५८ ॥ नारायण 
[दे. व्होवा. पं. व्हावा हे हांव.] व्हावा हांव ज्याच्या जीवा । धन्य त्याच्या दैवा पार नाहीं ॥ ५९ ॥ पार नाहीं सुखा तें 
दिलें तयासी । अखंड वाचेसी [पं. रामराम.] रामनाम ॥ ६० ॥ [पं. रामराम.] रामनाम दोनी उत्तम अक्षरें । [पं. 
भवानीशंकर उपदेशी.] भवानीशंकरें उपदेशिलीं ॥६१ ॥ उपदेश करी विश्वनाथ कानीं । वाराणसी प्राणी मध्यें मरे ॥ 
६२ ॥ मरणाचे अंतीं राम ह्मणे जरी । न लगे यमपुरी [त. पं. जाणें.] जावें तया ॥ ६३ ॥ [पं. तयासी तो ठाव केलासे वैकुंठी 
॥] तयासी उत्तम [दे. ठाव वैकुंठी.] वास वयकुंठीं । वसे नाम चित्तीं [पं. कंठी] सर्वकाळ ॥ ६४ ॥ सर्वकाळ वसे 
वेष्णवांच्या घरीं । नसे क्षणभरी स्थिर [दे. त. थर] कोठें ॥ ६५ ॥ कोठें नका पाहों करा हरिकथा । तेथें अवचिता 
सांपडेल ॥ ६६ ॥ सांपडे हा देव भाविकांचे हातीं । शाहाणे मरती तरी नाहीं ॥ ६७ ॥ नाहीं [पं. भोळी.] भलें भक्‍ती 
केलियावांचूनि । अहंता पापिणी नागवण ॥ ६८ ॥ [त. नागवेल.] नागवलों ह्मणे देव मी आपणा । लाभ दिला 
जना [पं. ठकला.] ठकलों तो ॥६९ ॥ तो चि देव येर नव्हे ऐसें कांहीं । जनार्दन ठायीं चहूं खाणी ॥ ७० ॥ खाणी 
भरूनियां राहिलासे आंत । बोलावया मात ठाव नाहीं ॥७१ ॥ ठाव नाहीं रिता कोणी देवाविण । ऐसी ते सजन 
संतवाणी ॥ ७२ ॥ वाणी बोळूनियां गेलीं [पं. एक गेले पुढें.] एक पुढें । तयासी वांकुडें जातां [दे. त. ठक.] ठके ॥ ७३ 
॥ [पं. ठकला] ठका नाहीं अर्थ ठाउका वेदांचा । होऊनि भेदाचा दास ठेला ॥ ७४ ॥ दास ठेला पोट [त. पाठ.] अर्थ 
दंभासाटीं । ह्मणउनि तुटी देवासवें ॥ ७५ ॥ सवें देव द्विजातीही दुराविला । आणिकांचा आला कोण पाड ॥ 
७६ ॥ पाड करूनियां [पं. नागवले.] नागविलीं फार । पंडित वेव्हार खळवादी ॥ ७७ ॥ वादका निंदका देवार्चे [दे. 
दरुश्षन. त. दरुषण.] दर्शन । नव्हे जाला पूर्ण [त. षडकर्मी.] षडकर्मी ॥ ७८ ॥ षडकर्मी हीन रामनाम कंठीं । तयासवें 
भेटी [पं. सत्य.] सर्वे देवा ॥७९ ॥ देवासी [दे. आवड.] आवडे भाविक जो भोळा । शुद्ध त्या चांडाळा करुनि मानी ॥ 
८० ॥ [दे. मानियेल्या.] मानियेळा नाहीं विश्वास [पं. उधार.] या बोला । नाम घेतां मला [दे. युक्‍त] युक्ति थोडी ॥ ८१ 
॥ [दे. युक्‍त] युक्ति थोडी मज दुर्बळाची वाचा । प्रताप नामाचा बोळावया ॥ ८२ ॥ बोलतां पांगल्या श्रुति नेति 
नेति । खुंटलिया युक्ति पुढें त्यांच्या [पं. त्यांची.] ॥ ८३ ॥ [पं. त्याचा पार पुढें न कळे०.] पुढें पार त्याचा न कळे चि 






























































विषयानुक्रम 








जातां । पाउलें देखतां ब्रह्मादिकां ॥ ८४ ॥ काय [पं. भक्तपिसें.] भक्‍तीपिसें लागळें देवासी । इच्छा ज्याची जैसी 
तैसा होय ॥ ८५ ॥ होय हा सगुण निर्गुण आवडी । भक्तिप्रिय गोडी फेडावया ॥ ८६ ॥ [पं. मायबापासी बाळ बोले लाडें 
1] या बापासी बाळ बोले लाडें कोडें । करुनि वांकुडें मुख तैसें ॥ ८७ ॥ तैसें याचकार्चे समाधान दाता | होय हा 
राखता [पं. 'सत्त्वकाळीं' याबद्दल 'सर्वकाळीं' असे नवीन केलें आहे, ती चूक आहे.] सत्त्वकाळीं ॥ ८८ ॥ [पं. 'सत्त्वकाळीं' याबद्दल 
“सर्वकाळीं' असे नवीन केलें आहे, ती चूक आहे.] सत्त्वकाळीं कामा न येती आयुधे । [पं. 'बळ' याबद्दल 'सोइरी'.] बळ हा संबंध 
सैन्यलोक ॥ ८९ ॥ सैन्यळोक तया दाखवी प्रताप । लोटला हा कोप कोपावरी ॥९० ॥ कोपा मरण नाहीं शांत 
होय त्यासी । प्रमाण भल्यासी [पं. सत्त्वगुण.] सत्त्वगुणीं ॥ ९१ ॥ [दे. सत्त्वरजतमा.] सत्त्वरजतम आपण नासती । 
करितां हे [पं. या.] भक्ति विठोबाची ॥ ९२ ॥ चित्त रंगलिया चैतन्य चि होय । तेथें उणें काय निजसुखा ॥ ९३ ॥ 
सुखाचा सागरु आहे विटेवरी । कृपादान करी तो चि एक ॥ ९४ ॥ एक चित्त धरूं विठोबाचे पायीं । तेथें उणें 
कांहीं एक आह्यां ॥ ९५ ॥ आह्यांसी विश्वास याचिया [पं. त्याचिया.] नामाचा | ह्मणउनि वाचा घोष करं ॥९६॥ 
करूं हरिकथा सुखाची समाधि । आणिकाची बुद्धि दुष्ट [दे. नास.] नासे ॥ ९७ ॥ नासे संवसार लोकमोहो माया । 
शरण [पं. जातां या०.] जा रे तया विठोबासी ॥९८ ॥ सिकविळें मज मूढा संतजनीं । दृढ या वचनीं राहिलोंसें ॥ 
९९ ॥ राहिलोंसें दृढ विठोबाचे पायीं । तुका ह्मणे कांहीं न लगे आतां ॥१०० ॥ 




















४५०६. गाईन ओंविया पंढरिचा देव । आमुचा तो जीव [पं. भाव.] पांडुरंग ॥ १ ॥ रंगले हें चित्त माझे 
तया पायीं । [पं. ह्मणोनियां.] ह्मणउनि घेई हा चि लाहो ॥२॥ लाहो करीन मी हा चि संवसारीं । राम कृष्ण हरि 
नारायण ॥३ ॥ नारायण नाम घालितां तुकासी । न येती या रासी तपतीर्थे ॥४ ॥ तीर्थे [पं. माथां रज.] रज माथां 
वंदिती संतांचे । जे गाती हरिचे गुणवाद ॥ ५ ॥ गुणवाद ज्याचे गातां पूज्य जाळे । बडिवार [त. बडिभार.] बोळे 
कोण त्यांचा ॥६ ॥ त्याचा नाहीं [त. अंत.] पार कळला वेदांसी । आणीक ही क्रषि विचारितां ॥ ७ ॥ विचारितां 
तैसा होय त्यांच्या भावें । निजसुख [पं. निजरूप.] ठावें नाहीं कोणा ॥ ८ ॥ कोणा कवतुक न कळे हे माव । 
निजलिया जीव [दे. जिवे.] करी धंदा ॥९ ॥ करुनि कवतुक खेळे हा चि लीळा । व्यापूनि वेगळा [दे. त. पाहातुसे.] 
पाहातसे ॥ १० ॥ सेवटीं आपण एकला [पं. वेगळा.] चि खरा । सोंग हा पसारा नट केला ॥ ११ ॥ [पं. लावियेला.] 
लावियेलें चाळा मीपणें हें जन । भोग [पं. तथाकुना.] तथा कोण भोगविशी ॥ १२ ॥ विषयीं गुंतलीं विसरलीं तुज । 
कन्या पुत्र भाज [दे. धनलोभा.] धनलोभें ॥ १३ ॥ लोभे गिळी फांसा आमिषाच्या [दे. त. आविमाच्या. पं. आविक्षाच्या.] 
आशा । [दे. पडोनि. त. पडोनियां.] सांपडोनि मासा तळमळी ॥ १४ ॥ तळमळ [पं. त्याची.] याची [पं. तरीच ज्ञभेल ।] तरी 
शम होईल । जरी हा विठ्ठल आठविती ॥ १५ ॥ [दे. आठव. पं. अठवे हा देव.] आठवे हा तरी संतांच्या सांगातें [पं. 
सांगात.] | किंवा हें संचित [दे. जन्मांतरे.] जन्मांतर ॥ १६ ॥ जन्मांतरें तीन भोगितां कळती । केलें तें पावती [पं. 
करी.] करितां पुढें ॥ १७ ॥ पुढें जाणोनियां करावें संचित । पुजावे अतीत देव द्विज ॥ १८ ॥ जन्म तुटे ऐसें नव्हे 
तुह्यां जना । पुढिल्या पावना धर्म करा ॥ १९ ॥ करा जप तप अनुष्ठान याग । संतीं [पं. हे मारग स्थापियेले.] हा 
मारग स्थापियेला ॥ २० ॥ लावियेलीं कर्मे शुद्ध आचरणें । कोणा [पं. कोण्यायेक्या जन्मे केलें पावो.] एका तेणें काळें 
पावे ॥ २१ ॥ [पं. पावेल.] पावला सत्वर निष्काम उदार । जिकिली अपार वासना हे ॥ २२ ॥ वासनेचे मूळ 
छेदिल्या वांचून । [दे. तरलेंसें.] तरलोंसें कोणी न ह्यणावें ॥ २३ ॥ न ह्मणावें जाळा पंडित वाचक | [दे. करूं. पं. 
करुनि.] करो मंत्रघोष अक्षरांचा ॥ २४ ॥ चाळविलीं एकें ते चि आवडीने । लोक दंभमानें देहसुखें ॥ २५ ॥ सुख 
तरी [पं.'च' नाही.] च घडे भजनाचे सार । वाचे निरंतर रामनाम ॥ २६ ॥ राम हा उच्चार तरी च बैसे वाचे । अनंता 
जन्माचे [पं. होय पुण्य.] पुण्य होय ॥ २७ ॥ पुण्य ऐसें [पं. कोण.] काय रामनामापुढें । काय ते बापुडे यागयज्ञ ॥ २८ 
॥ यागयज्ञ तप संसार दायकें । न तुटती एके नामेंविण ॥ २९ ॥ नामेंविण भवसिंधु पावे पार | [पं. ऐसा हा.] अइसा 
विचार नाहीं दुजा ॥ ३० ॥ जाणती हे भक्तराज महामुनि । नाम सुखधणी अमृताची ॥ ३१ ॥ अमृताचें सार 
निजतत्त्व बीज । गुह्याचे तें गुज रामनाम ॥ ३२ ॥ नामें असंख्यात तारिले अपार । पुराणीं हें सार प्रसिद्ध हे ॥ 
३३ ॥ हें चि सुख आह्मी घेऊं सर्वकाळ [दे. सदाकाळ.] । करूनि निर्मळ हरिकथा ॥ ३४ ॥ कथाकाळीं लागे 



































विषयानुक्रम 


सकळा समाधि । तात्काळ हे बुद्धि दुष्ट नासे ॥ ३५ ॥ नासे लोभ मोहो आझ्ा तृष्णा माया । गातां गुण तया 
विठोबाचे ॥ ३६ ॥ विठोबाचे गुण मज आवडती | आणीक हे चित्तीं न लगे कांहीं ॥ ३७ ॥ कांहीं कोणी नका 
सांगों हे [पं. हा.] उपाव । [दे. त. माझा.] माझ्या मनीं भाव नाहीं दुजा ॥ ३८ ॥ जाणोनियां आह्मी दिला जीवभाव । 
दृढ याचे [दे. पाये.] पाव धरियेले ॥३९ ॥ धरियेले आतां न सोडीं जीवेंसी । केला [पं. केला हा सेवेसी निरधार.] ये च 
विशीं निरधार ॥ ४० ॥ निरधार [पं. आह्मी] आतां राहिलों ये नेटीं । संवसारतुटी करूनियां ॥ ४१ ॥ येणें 
अंगीकार केला पाडुरंगें । रंगविलों [दे. रंगविला.] रंगे आपुलिया ॥ ४२ ॥ आपुली पाखर घालुनियां वरि । 
आह्यांसी तो करि यत्न देव ॥ ४३ ॥ देव राखे तया आणिकांचें काय । करितां उपाय चाले तेथें ॥ ४४ ॥ तेथें 
नाहीं रिघ कळिकाळासी [पं. येतां] जातां । दास ह्यणवितां विठोबाचे ॥ ४५ ॥ विठोबाचे आह्मी लाडिके डिंगर । 
कांपती असुर काळ धाकें ॥४६ ॥ धाक तिहीं लोकीं जयाचा दरारा । स्मरण हें करा त्याचें तुह्मी ॥ ४७ ॥ तुह्मी 
निदसुर [पं. निदसुरे.] नका राहूं कोणी | [पं. चुकवा जाचणी गर्भवास .] चुकावया खाणी गर्भवास ॥ ४८ ॥ गर्भवासदुःख 
[पं. गर्भवासीं.] यमार्चे दंडण [दे. दंडणे.] । थोर होय श्ीण येतां जातां ॥४९ ॥ तान भूक पीडा जीतां ते आघात । 
मेल्या यमदूत जाच करिती ॥ ५० ॥ [दे. जाच करिती हे ह्मणसी कोणा । ०.] जाच करिती हें कोणा आहे ठावें । नरकीं 
कौरवें बुडी दिली ॥ ५१ ॥ बुडी दिली कुंभपाकीं दुर्योधने । दाविना लाजेने मुख धर्मा ॥ ५२ ॥ धर्म हा कृपाळू 
आलासे जवळी । बैसला पाताळीं वरि नये ॥५३॥न ये वरि कांहीं करितां उपाव । भोगवितो देव [दे. त्याचें. पं. 
तो चि.] ज्याचें त्यासी ॥ ५४ ॥ त्यांसी अभिमान गर्व या देहाचा । नुच्चारिती वाचा नारायण ॥ ५५ ॥ नारायण 
विसरलीं [पं. जीवी विसरे संसारी.] संवसारीं । [दे. तया.] तयांसी अघोरीं वास सत्य ॥ ५६ ॥ सत्य मानूनियां संतांच्या 
वचना । जा रे नारायणा शरण तुह्मी ॥ ५७ ॥ तुह्यी नका मानूं कोणी [पं. कोणाचा विश्वास.] विसवास । पुत्र पत्नी 
आस धन वित्त ॥ ५८ ॥ धन वित्त लोभ माया मोहपाश । मांडियले [दे. त. फासे.] फांसे यमदूतीं ॥ ५९ ॥ दूतीं 
याच्या मुखा केलेंस कुडण । वाचे नारायण येऊं नेदी ॥ ६० ॥ नेदी शुद्धबुद्धि आतळां चित्तासी । नाना [दे. पं. 
कर्म.] कर्मे त्यासी दुरावती ॥ ६१ ॥ दुराविलीं [पं. एक.] एके जाणतीं च फार । निंदा अहंकार वादभेद ॥६२॥ 
वाद भेद निंदा हे फंद [दे. त. काळाचे] काळाचे । गोवितील वाचे रिकामिकें [पं. रिकामिक.] ॥ ६३ ॥ रिकामिक देवा 
होय [पं. नाहे.] नव्हे मना । चिंतेचिये [पं. चिंतेचिया घाण्या जुंपियेलें ] घाणा जुंपिजेसी ॥ ६४ ॥ सेवटीं हे गळा 
लावुनियां दोरी । सांभाळ ये [दे. त. पं. करी.] करीं वासनेचा ॥ ६५ ॥ वासनेचा संग होय अंतकाळीं । तरी 
तपोबळी जन्म धरी ॥ ६६ ॥ धरूनियां देव राहतील चित्तीं । आधींचिया गती आठवाया [त. आठवाव्या. पं. अठवितां.] 
॥ ६७ ॥ आठवावा देव मरणाचे काळीं । ह्मणउनि बळी जीव दिले [पं. दिल्हा.] ॥ ६८ ॥ दिले टाकूनियां भोग 
क्र्षेश्वरीं । खाती वनांतरीं कंदमूळें ॥ ६९ ॥ मुळें सुखाचिया देव अंतरला । अल्पासाटीं नेला [पं. गेला.] 
अधोगती ॥ ७० ॥ गति हे उत्तम व्हावया उपाव । आहे धरा पाव विठोबाचे ॥ ७१ ॥ विठोबाचे पायीं राहिलिया 
भावें । न लगे कोठें जावें वनांतर ॥ ७२ ॥ तरती दुबळीं विठोबाच्या नांवें । संचित ज्या सवें नाहीं शुद्ध ॥ ७३ ॥ 
शुद्ध [दे तरी याचे. पं. तरायाचें.] तरे याचें काय तें नवळ । ह्मणतां विठ्ठल वेळोवेळां ॥ ७४ ॥ वेळा [पं. वेळकाळ नाहीं 
विठोबाचे हातीं ।] कांहीं नाहीं कवणाचे हातीं । न कळे हे [त. या.] गति भविष्याची ॥ ७५ ॥ भविष्य न सुटे 
भोगिल्यावांचूनि । संचित जाणोनि शुद्ध करा ॥ ७६ ॥ करावे सायास आपुल्या हिताचे । येथें आलियाचे [पं. 
नरपण.] मनुष्यपण ॥ ७७ ॥ मनुष्यपण [पं. नरपणें.] तरी [पं. साधे] साधी नारायण । नाहीं तरी हीन पशुहूनी ॥७८ ॥ 
पशु पाप पुण्य काय ते [त. ती. पं. हे.] जाणती । मनुष्या या गति ठाउकिया ॥ ७९ ॥ ठाउके हें [पं. आहे.] असे पाप 
पुण्य लोका । देखती [पं. देखतिल एका०.] ते एकां भोगितिया ॥ ८० ॥ भोगतील एक दुःख संवसारीं [पं. संसारीं.] । 
काय सांगों परी वेगळाल्या ॥ ८१ ॥ ल्यावें खावें बरें असावें सदैव । हे चि करी हांव संवसारीं [पं. संसाराची.] ॥ ८२ 
॥ संवसारें [पं. संसारे] जन गिळिले सकळ [त. सगळे.] | भोगवितो [पं. भोगतील.] फळ [त. पं. फळे.] गर्भवासा ॥ ८३ ॥ 
वासनेचें मूळ छेदिल्यावांचून । [पं. नव्हे चि खंडण.] नव्हे या खंडण गर्भवासा ॥ ८४ ॥ सायास केलियावांचुनि तें [पं. 
नाहीं.] कांहीं । भोगावरी [पं. काई.] पाहीं घालूं नये ॥ ८५ ॥ नये बळें धड घालूं कांट्यावरि । जाये जीवें धरी सर्प 
हातीं ॥ ८६ ॥ हातीं [पं. हित आहे.] आहे हित करील तयासी । ह्यमणउनि क्रद्षीं सांगितलें ॥ ८७ ॥ [पं. सांगितलें. ] 

































































विषयानुक्रम 


सांगती या लोकां फजित करूनि । आपण जे कोणी [त. तरले जे.] तरळे ते ॥ ८८ ॥ तेणें [पं. जेणें.] वाळवंटीं 
उभारिले कर । कृपेचा सागर पांडुरंग ॥ ८९ ॥ गंगाचरणीं करी पातकांची धुनी । पाउळें तीं मनीं चिंतिलिया ॥ 
९० ॥ चिंतनें जयाच्या [त. तरले. पं. तरती.] तारिले पाषाण । [पं. उद्धरिले.] उद्धरी चरण लावूनियां ॥ ९१ ॥ 
लावूनियां टाळी नलगे बैसावें । प्रेमसुख घ्यावें संतसंगे ॥ ९२ ॥ संतसंगे कथा करावें कीर्तन । सुखार्चे साधन 
[पं. रामनाम.] रामराम ॥ ९३ ॥ [पं. मग देव कोठें.] मग कोठें देव जाऊं [पं. “न” नाहीं.] न सके दुरी । बैसोनि भीतरी 
राहे कंठीं ॥९४ ॥ राहे व्यापुनियां सकळ शरीर । आपुला विसर पडों नेदी ॥ ९५ ॥ नेदी दुःख देखो आपुलिया 
दासा । वारी गर्भवासा यमदूता ॥ ९६ ॥ तान भूक त्यासी वाहों नेदी चिंता । दुश्चित हे घेतां नाम होती ॥ ९७ ॥ 
होती जीव त्यांचे सकळ ही जंत । परि ते अंकित संचिताचे [त. संचिताचें.] ॥ ९८ ॥ चेवले जे कोणी देहअभिमानें । 
त्यांसी नारायणें कृपा केली ॥९९ ॥ कृपाळू हा देव अनाथा कोंवसा । आह्मी त्याच्या आशा लागलोंसों ॥ १०० 
॥ लावियेले [पं.आज्ञे.] कासे येणें पांडुरंगे । तुका ह्मणे संगें संतांचिया ॥१०१ ॥ 

















४५०७. विचार करिती बैसोनि गौळणी । ज्या कृष्णकामिनी कामातुरा ॥ १ ॥ एकांत एकल्या [पं. 
एकाच्या सुखाच्या.] एका च सुखाच्या । आवडती त्यांच्या गोष्टी त्यांला ॥ २ ॥ तर्कवितर्किणी दुराविल्या दुरी । मौन 
त्या [त. मौन्यें त्यापरि चोरी.] परिचारी आरंभिळें ॥३ ॥ कुझुळा कवित्या कथित्या लोभिका । त्या ही येथें नका 
आह्यांपाशीं ॥ ४ ॥ बोलक्या वाचाळा कृष्णरता नाहीं । [पं. त्या चोरोनियां.] यां चोरोनि तींहीं खेट केली ॥५॥ 
भेऊनियां जना एकी सवा जाल्या । वाती विझविल्या दाटोबळें ॥६॥ कृष्णसुख नाहीं कळलें मानसीं । निंदिती 
त्या त्यासी कृष्णरता ॥ ७ ॥ तो नये जवळी देखोनि कोल्हाळ । ह्मणउनि समेळ मेळविला ॥ ८ ॥ अंतरीं 
कोमळा बाहेरी निर्मळा । तल्लीन त्या बाळा कृष्णध्यानीं ॥९ ॥ हरिरूपीं दृष्टि कानीं त्या च गोष्टी । आळंगिती 
कंठीं एका एकी ॥ १० ॥ न साहे वियोग करिती रोदना । भ्रमिष्ट भावना देहाचिया ॥ ११ ॥ विसरल्या मागें गृह 
सुत पती । अवस्था याचिती गोविंदाची ॥ १२ ॥ अवस्था लागोनि निवळ चि ठेल्या । एका एकी जाल्या 
कृष्णरूपी [पं. कृष्णरूप.] ॥ १३ ॥ कृष्णा [पं. कृष्ण.] ह्मणोनियां देती आलिंगन । विरहताप तेणें निवारेना ॥ १४ ॥ 
ताप कोण वारी गोविंदावांचूनि । साच तो नयनीं न देखतां ॥ १५ ॥ न देखतां त्यांचा प्राण रिघों पाहे । आजि 
कामास ये उसिर केलां [पं. जाला.] ॥ १६ ॥ रित्या ज्ञानगोष्टी तयां नावडती । आळिंगण प्रीती कृष्णाचिया ॥ १७ 
॥ मागें कांहीं आह्यी चुकलों [त. याची.] त्याची सेवा । असेळ या देवा राग आला ॥ १८ ॥ आठविती मागें 
पापपुण्यदोष । परिहार एकीस एक देती ॥ १९ ॥ अनुतापें जाल्या संतप्त त्या बाळा । [पं. टाकिती वेल्हाळा.] 
टाकुनि विव्हळा धरणी अंग ॥ २० ॥ जाणोनि चरित्र जवळी च होता । आली त्या अनंता कृपा मग ॥ २१ ॥ 
होउनी प्रगट दाखविलें रूप | तापत्रय ताप निवविळे ॥ २२ ॥ निवालेया [पं. 'या' नाहीं.] देखोनि कृष्णाचें श्रीमुख 
। शोक मोह दुःख दुरावला ॥ २३ ॥ साच भाव त्यांचा आणुनियां मना । आळंगितो राणा वैकुंठींचा ॥ २४ ॥ 
हरिअंगसंगें हरिरूप जाल्या । बोलों विसरल्या तया सुखा ॥ २५ ॥ व्यभिचारभावें भोगिळें अनंता । वर्तोनि 
असतां घराचारी ॥ २६ ॥ सकळा चोरोनि हरि जयां चित्तीं । धन्य त्या नांदती तयामध्ये ॥२७ ॥ उणें पुरें त्यांचें 
पडों नेंदी कांहीं | [पं. सखे.] राखे संर्वा ठायीं देव तयां ॥२८ ॥ न कळे लाघव ब्रह्मादिकां भाव । भक्तिभावे देव 
केला तैसा ॥ २९ ॥ तुका ह्मणे त्यांचा धन्य व्यभिचार । साधिलें अपार निजसुख ॥ ३० ॥ 


















































बाळक्रीडा प्रारंभ अभंग--१००. 


४५०८. देवा आदिदेवा [त. जनत्रयजीवा. दे. जगत्रया जीवा.] जगत्रयजीवा । परियेसीं केशबा विनंती माझी ॥ 
१ ॥ माझी वाणी तुझे वर्णी गुण नाम । ऐसें [दे. ऐसी.] देई प्रेम कांहीं कळा ॥२॥ कळा तुजपाशीं आमुर्चे जीवन । 
उचित करून देई आह्यां ॥३ ॥ आह्यां शरणागतां तुझा चि आधार । तूं तंव सागर कृपासिंधु ॥४॥ सिंधु 
पायवाट होय तुझ्या नामें । [पं. जळतील कर्मे दुस्तर ते.] जाळीं महाकर्मे दुस्तरें तीं ॥५ ॥ [पं. ते फळ उत्तम. त. तीं फळें 


विषयानुक्रम 


उत्तम.] तीं फळें उत्तर्मे तुझा निजध्यास । नाहीं गर्भवास सेविळिया ॥६ ॥ सेविलिया राम कृष्ण नारायण । नाहीं 
त्या बंधन संसाराचें ॥७ ॥ संसार तें काय तृणवतमय । अग्नि त्यांसी खाय क्षणमात्रें ॥ ८ ॥ क्षणमात्रें जाळी 
दोषांचिया रासी । निंद्य उत्तमासी वंद्य करी ॥ ९ ॥ करीं ब्रिदें [पं. ब्रीद साच आपुलें.] साच आपलीं आपण | 
पतितपावन दिनानाथ ॥ १० ॥ नाथ अनाथाचा [त. गोपिकांचा पति.] पति गोपिकांचा । पुरवी चित्तींचा मनोरथ ॥ 
११ ॥ चित्तीं जें धरावें तुका ह्मणे दासीं । पुरविता होसी मनोरथ ॥१२ ॥ 








४५०९. मनोरथ जेसे गोकुळींच्या जना । पुरवावी वासना तयापरी ॥ १ ॥ रिण फेडावया अवतार केला 
। अविनाश आला आकारासी ॥२ ॥ सीण जाला वसुदेवदेवकीस । वधी [त. पं. बाळ.] बाळे कंस दुराचारी ॥३॥ 
दुराचारियासी नाहीं भूतदया । आप पर तया पाप पुण्य ॥४ ॥ पुण्यकाळ त्याचा राहिलासे उभा । देवकीच्या 
गर्भा देव आले ॥५ ॥ गर्भासी तयांच्या आळा नारायण | [पं. तुटलीं बंधने.] तुटलें बंधन आपेंआप ॥ ६ ॥ आपेंआप 
बेड्या तुटल्या शृुंखळा [दे. त. शंकळा.] । बंदाच्या आगळा [पं. आर्गळा किल्येकोंडे.] किलिया कोंडे ॥ ७ ॥ कोंडमार 
केला होता बहु [त. बहुत दिवस.] दिस । सोडवी निमिष्य नळगतां ॥८॥न कळे तो [पं. तया.] त्यासी सांगितला 
भाव । आपणासी ठाव नंदाघरीं ॥९ ॥ नंदाघरीं जातां येतां वसुदेवा । नाहीं जाला गोवा सवें देव ॥ १० ॥ सवें 
देव तया आड नये कांहीं । तुका ह्मणे नाहीं भय चिंता ॥११ ॥ 











४५१०. चिंता ते पळाली गोकुळाबाहेरी । प्रवेश भीतरी केला देवें ॥१ ॥ देव आला घरा नंदाचिया 
गांवा । धन्य त्याच्या दैवा दैव आलें ॥ २ ॥ आलें अविनाश धरूनि आकार । दैत्याचा संहार करावया ॥३॥ 
करावया भक्‍्तजनारचे पालण । आले रामकृष्ण गोकुळासी ॥ ४ ॥ गोकुळीं आनंद प्रगटलें सुख । निर्भर हे [पं. 
ते.] लोक घरोघरीं ॥ ५ ॥ घरोघरीं जाला [दे. लक्ष्मीचा.] लक्षुमीचा वास । दैन्यदारिद्रास [दे. दाळिद्रास. पं. ० 
दारिद्र्यास.] त्रास आला ॥ ६ ॥ आला नारायण तयांच्या अंतरा । दया क्षमा नरा नारीलोकां ॥ ७ ॥ लोकां 
गोकुळींच्या जालें ब्रह्मज्ञान । केलियावांचून [त. जपतप.] जपतर्पें ॥ ८ ॥ [त. जपतप.] जपतपें काय करावीं साधनें 
। जंव [पं. जे त्या.] नारायणें कृपा केली ॥९ ॥ केलीं नारायणें आपुलीं अंकित । तो चि त्यांचें हित सर्व जाणे ॥ 
१० ॥ सर्व जाणे एक विष्णु साच खरा । आणीक दुसरा नाहींनाहीं ॥ ११ ॥ नाहीं भक्‍ता दुजें तिहीं त्रिभुवनी । 
एका चक्रपाणीवांचूनियां ॥ १२ ॥ याच्या [पं. त्याच्या.] सुखसंगें घेती गर्भवास | तुका ह्मणे आस त्यजूनियां ॥ १३ 
॥ 

















४५११. [पं. त्यांच्या.] यांच्या पूर्वपुण्या कोण लेखा करी । जिहीं तो मुरारी खेळविला ॥ १ ॥ खेळविंला 
जिहीं अंतर्बाह्यसुखें । मेळवूनि मुखें चुंबन दिलें. ॥ २ ॥ दिलें [पं. सुख त्यांसी.] त्यांसी सुख अंतरीचें देवें । जिहीं 
एका भावें जाणितला ॥३ ॥ जाणितला तिहीं कामातुर [पं. कामातुरा.] नारी । कृष्णभोगावरी चित्त ज्यांचे ॥४॥ 
ज्यांचे कृष्णी तन मन जालें रत । गृह [दे. त. पं. ग्रह.] पति सुत विसरल्या ॥५ ॥ विष तयां जाळें धन मान जन । 
वसविती वन [त. एकांत.] एकांतीं त्या ॥६ ॥ एकांतीं त्या जाती हरीसी घेउनि । भोगइच्छाधणी फेडावया ॥७॥ 
वयाच्या संपन्ना तैसा त्यांकारणें । अंतरींचा देणें इच्छाभोग ॥ ८ ॥ भोग त्याग [दोन्ही नाहीं.] नाहीं दोन्ही 
जयापासीं । तुका ह्मणे जेसी स्पटिकशिळा ॥९॥ 





४५१२. शिळा स्फटिकाची न पालटे भेदें [पं. भेद.] । दाउनियां छंदे [पं. छंद.] जैसी तैसी ॥१ ॥ जैसा 
केला तैसा होय क्षणक्षणा । फेडावी वासना भक्‍्तिभावें ॥२ ॥ फेडावया आला अवघियांची धणी । गोपाळ 
गौळणी मायबापा ॥ ३ ॥ मायबापा सोडविले बंदीहुनि । चाणूर मर्दुनी कंसादिक ॥ ४ ॥ दिक नाहीं देणें 
अरिमित्रा एक । पूतना कंटक मुक्‍त केली ॥ ५ ॥ मुक्‍त केला मामा कंस महादोषी । बाळहत्या रासी 
पातकांच्या ॥ ६ ॥ पाप कोठें राहे हरी आठवितां । भक्‍ती द्वेषे चिंता जैसा तैसा ॥ ७ ॥ साक्षी तयापाजीं 











विषयानुक्रम 





पूर्वीलकर्माच्या । बांधला सेवेच्या [दे. रुणी. त. पं. रुणें.] क्र्णें देव ॥ ८ ॥ देव भोळा धांवे भक्ता पाठोपाठी । 
उच्चारितां कंठीं मार्ग मागें ॥९ ॥ मानाचा कंटाळा तुका ह्मणे त्यासी । [त. पं. धांवतो.] धांवे तो घरासी भाविकांच्या 
॥१० ॥ 





४५१३. चारी वेद ज्याची कीर्ती वाखणिती । बांधवी तो हातीं गौळणीच्या ॥ १ ॥ गौळणिया गळा 
बांधिती धारणीं । पायां चक्रपाणी लागे तया ॥२॥ तयाघरीं रिघे चोरावया लोणी । रिते पाळतूनि शिरे माजी ॥ 
३ ॥ माजी शिरोनियां नवनीत खाये । कवाड तें आहे जेसें तैसें ॥ ४ ॥ जेसा तैसा आहे अंतर्बाह्यात्कारीं । 
ह्मणउनि चोरी नसंपडे ॥५ ॥ नसंपडे तयां करितां खटपट । वाउगे बोभाट वर्माविण ॥६ ॥ वर्म जाणती त्या 
एकल्या एकटा । बैसतील वाटा निरोधूनि ॥ ७ ॥ निवांत राहिल्या निःसंग होऊनि । निश्चळ [पं. त्या ध्यानी.] ज्या 
ध्यानीं [त. कृष्णध्न्याने.] कृष्णध्यान ॥ ८ ॥ न ये क्षणभरी योगियांचे ध्यानीं । धरिती गौळणी भाविका त्या ॥९॥ 
भाविका तयांसी येतो काकुलती । शाहाण्या मरती नसंपडे ॥ १० ॥ नलगे वेचावी टोली [दे. टोळी.] धनानांवें । 
तुका ह्मणे भावें चाड एका ॥११॥ 














४५१४. चाड अनन्याची धरी नारायण । आपणासमान करी रंका ॥ १ ॥ रंक होती राजे यमाचिये घरीं 
। आचरणें बरीं नाहीं ह्यूण [दे. ह्मणवोनि. पं. ह्मणोनी.] ॥ २ ॥ नसंपडे इंद्रचंद्रबह्मादिकां | [पं. अभिमान.] अभिमानें एका 
तिळमात्रें ॥३॥ तिळमात्र जरी होय अभिमान । मेरु तो समान भार देवा ॥४ ॥ भार पृथिवीचा वाहिला सकळ 
। जड होती खळ दुष्ट लोक ॥५ ॥ दुष्ट अभक्त जे निष्ठुर मानसीं । केली हे तयांसी यमपुरी ॥ ६ ॥ [त. यमपुरी.] 
यमदूत त्यांसी करिती यातना । नाहीं नारायणा [त. जे भजले. पं. भजले जे.] भजिजेलें ॥७ ॥ जे [पं. नाहीं जे] नाहीं 
भजले एका भावें हरी । तयां दंड करी यमधर्म ॥ ८ ॥ यमधर्म ह्मणे तयां दोषियांसी । कां रे केशवासी चुकळलेती 
॥९ ॥ चुकलेती कथा पुराणश्रवण । होते तुह्यां कान डोळे मुख ॥ १० ॥ कान डोळे मुख संतांची संगति । न 
धरा च चित्तीं सांगितळें ॥ ११ ॥ सांगितलें संतीं तुह्यां उगवूनि । [त. गर्भाद. दे. 'गर्भाद' असतां 'गर्भासी' केलें आहे.] 
गर्भासी येऊनि यमदंड ॥ १२ ॥ दंडूं आह्मी रागें ह्मणे यमधर्म । देवा होय श्रम दुर्जनाचा ॥ १३ ॥ दुर्जनाचा येणें 
[दे. याणें.] करूनि संहार । पूर्ण अवतार रामकृष्ण ॥ १४ ॥ रामकृष्णनामें रंगले जे नर । तुका ह्मणे घर वैकुंठी 
त्यां ॥१५॥ 




















४५१५. वैकुंठींच्या लोकां दुर्लभ हरिजन । तया नारायण समागमे ॥१ ॥ समागम त्यांचा धरिला 
अनंतें । जिहीं [त. जी त्या.] चित्तवित्त [त. चित्तवित्ते.] समर्पिळें ॥ २ ॥ [पं. समर्थ ते.] समर्थे तीं गाती हरीचे पवाडे । येर 
ते बापुडे रावराणे ॥ ३ ॥ रामकृष्णे केलें कौतुक [त. चरित्र.] गोकुळीं । गोपाळांचे मेळीं गाई चारी ॥४॥ गाई 
चारी मोहोरी पांवा [त. वाये.] वाहे पाठीं । धन्य [त. जाले.] जाळी काठी [त. 'कांबळीचे' दे. 'कांबळीचें असतां 'कांबळीतें' केलें 
आहे.] कांबळी ते ॥५ ॥ काय गौळियांच्या होत्या पुण्यरासी । आणीक त्या हौसी गाई पत्नु ॥६॥ सुख तें अमुप 
लुटिलें सकळीं । गोपिका [दे. 'गोपिका गोपाळी' असतां 'गोपिका गौळणी' केलें आहे.] गोपाळीं धणीवरि ॥ ७ ॥ धणीवरि 
त्यांसी सांगितली मात । [पं. ज्याचें जैसें आर्त०] जयाचे जें आर्त तयापरी ॥ ८ ॥ परी [दे. याचि. त. याची.] याचें तुह्मी 
आइका नवळ [दुर्गम जो खोल साधनासि ॥९ ॥ शिक लावूनियां घालिती बाहेरी । पाहाती भीतरी सर्वे चि तो 
॥ १० ॥ तोंडाकडे त्यांच्या पाहे कवतुकें । शिव्या देतां सुखें हांसतसे [दे. त. हासतुसे.] ॥ ११ ॥ हांसतसे [दे. त. 
हासतुसे.] शिव्या देतां त्या गौळणी । मरतां जपध्यानीं न बोळे तो ॥ १२ ॥ तो जेजे करिल तें दिसे उत्तम | तुका 
ह्मणे वर्म दावी सोपें ॥१३॥ 























४५१६. [पं. वर्म दावी] दावी वर्म सोपें भाविकां गोपाळां । वाहे त्यांच्या गळां पाळे माळा ॥१ ॥ मान देती 
आधीं [पं. मागती ते डाव.] मागतील डाव । देवा तें [पं. तो.] गौरव माने सुख ॥ २ ॥ मानती ते मंत्र हमामा हुंबरी । 


विषयानुक्रम 





सिंतोडिती वरि स्नान तेणें ॥३ ॥ वस्रे घोंगडिया घालुनियां तळीं । वरी वनमाळी बैसविती ॥ ४ ॥ तिहीं 
लोकांसी जो दुर्लभ चिंतना | तो धांवे गोधना वळतियां ॥ ५ ॥ यांच्या [पं. त्यांच्या] वचनाचीं पुर्ष्पे वाहे शिरीं । 
नैवेद्य त्यांकरीं कवळ मागे ॥ ६ ॥ त्यांचिये मुखींचें हिरोनियां घ्यावें । उच्छिष्ट तें खावें धणीवरी ॥७ ॥ वरी 
माथां गुंफे मोरपिसांवेटी [त. मोरविसांवेठी.] । नाचे टाळी पिटी त्यांच्या छंदें ॥ ८ ॥ छंदें नाचतील जयासवें हरी । 
देहभाव वरी विसरलीं ॥९ ॥ विसरली वरी देहाची भावना | ते चि नारायणा सर्वपूजा ॥१० ॥ पूजा भाविकांची 
न [पं. कळत.] कळतां घ्यावी । न मागतां दावी निज ठाव ॥ ११ ॥ ठाव [पं. पाहावया.] पावावया हिंडे मागें मागें । 
तुका ह्मणे संगें भक्‍तांचिया ॥१२॥ 














४५१७. भक्‍तजनां दिलें निजसुख देवें । गोपिका त्या भावें आळंगिल्या ॥ १ ॥ आळंगिल्या गोपी 
गुणवंता नारी । त्यांच्या जन्मांतरी हरि त्र्णी ॥ २ ॥ रुसलिया त्यांचें करी समाधान । करविता [पं. आपण] आण 
क्रिया करी ॥३ ॥ क्रिया करी तुह्यां न वजे पासुनि । अवघियाजणी गोपिकांसी ॥ ४ ॥ गोपिकांसी ह्मणे 
वैकुंठींचा पति । तुह्मी माझ्या चित्तीं सर्वभावें ॥५ ॥ भाव जेसा [पं. तुल्ली माझाठायीं.] माझ्याठायीं तुह्शी धरा । तैसा 
चि मी खरा तुह्यांलागीं ॥ ६ ॥ [पं. तुह्यांसी कळों द्या माझा०.] तुह्यां कळों द्या हा माझा साच भाव । तुमचा चि जीव 
तुह्यां ग्वाही ॥ ७ ॥ ग्वाही तुह्यां आह्यां असे नारायण । आपली च आण वाहातसे ॥ ८ ॥ सत्य बोले देव 
भक्तिभाव जेसा । [पं. अनुभव] अनुभवें रसा आणूनियां ॥९ ॥ यांसी बुझावितो वेगळाल्या भावें । एकीचे हें [पं. तें.] 
ठावें नाहीं एकी ॥ १० ॥ एकी क्रिया नाहीं आवघियांचा भाव । पृथक हा देव घेतो [पं. देतो.] तैसें ॥११ ॥ तेसें 
कळीं नेदी जो मी कोठे नाहीं । अवघियांचे ठायीं जेसा तैसा ॥ १२ ॥ जैसा मनोरथ जये चित्तीं काम । तैसा 
मेघऱ्याम [दे. त. ०शञाम.] पुरवितो ॥ १३ ॥ पुरविळे मनोरथ गोपीकांचे । आणीक लोकांचे गोकुळींच्या ॥ १४ ॥ 
गोकुळींच्या लोकां लावियेला छंद । बैसला गोविंद [दे. त्याचा.] त्यांचे चित्तीं ॥ १५ ॥ [पं. चित्त चोरुनियां घेतलें-.] चित्ते 
ही चोरूनि घेतलीं सकळा । आवडी गोपाळांवरी तयां ॥ १६ ॥ [पं. तयासी आवडे.] आवडे तयांसी वैकुंठनायक । 
गेलीं सकळिक विसरोनि ॥ १७ ॥ निंदा स्तुती कोणी न करी कोणाची । नाहीं या देहाची शुद्धि कोणा ॥१८ ॥ 
कोणासी नाठवे कन्या पुत्र माया । देव [त. ह्यूण. पं. ह्मणूनियां चु] ह्मणुनि तया चुंबन देती ॥ १९ ॥ देती [पं. देती 
टाकोनियां] या टाकून भ्रतारांसी घरीं । लाज तें [पं. त्या.] अंतरीं आथी च ना ॥ २० ॥ नाहीं कोणा [पं. धाक कोणी.] 
धाक कोणासी कोणाचा | तुका ह्मणे वाचा काया मर्ने ॥२१॥ 


























४५१८. मनें हरिरूपीं गुंतल्या वासना । उदास या [पं. त्या.] सुना गौळियांच्या ॥ १ ॥ यांच्या [पं. त्यांच्या] 
भ्रतारांची धरूनियां रूपें । त्यांच्या घरीं त्यांपें भोग करी ॥२॥ करी कवतुक त्याचे तयापरी । एकां दिसे हरि 
एकां लेक ॥३ ॥ एक भाव नाहीं सकळांच्या चित्तीं । ह्मणऊनि प्रीति तैसें रूप ॥ ४ ॥ रूप याचें आहे अवर्घे चि 
एक । परि कवतुक दाखविलें ॥५॥ लेंकरूं न कळे स्थूल कीं लहान । खेळे नारायण कवतुकें ॥६॥ कवतुक 
केलें सोंग बहुरूप | तुका ह्मणे बाप जगाचा हा ॥७॥ 














४५१९. जगाचा हा बाप दाखविलें माये । माती खातां जाये मारावया ॥ १ ॥ मारावया तिणें उगारिळी 
काठी । भुवनें त्या पोटीं चौदा देखे ॥२॥ देखे भयानक झांकियेले डोळे । मागुता तो खेळे तियेपुढें [त. माये०. दे. 
तये०.] ॥ ३ ॥ पुढें रिघोनियां [पं. गळां घाली.] घाळी गळां कव । कळों नेदी माव मायावंता ॥ ४ ॥ मायावंत विश्वरूप 
[पं. हरिरूप.] काय जाणे । माझें माझें ह्मणे बाळ देवा ॥ ५ ॥ बाळपणीं रीठा रगडिला दाढे । मारियेले गाढे 
कागबग ॥ ६ ॥ गळां बांधऊनि उखळासी दावें । उन्मळी त्या भावें विमळार्जुन ॥७॥न कळे जुनाट जगाचा 
जीवन । घातलें मोहन गौळियांसी ॥ ८ ॥ सिंकीं उतरूनि खाय नवनीत । न कळे बहुत होय तरी ॥९ ॥ तरी 
[दे. दुधडेरे.] दुर्धे डेरे भरळे रांजण । खाय ते भरून दावी दुणी ॥ १० ॥ दुणी जालें त्याचा मानिती संतोष । 
दुभत्याची आस धरूनियां ॥११ ॥ आशाबद्धा देव असोनि जवळी । नेणती ते काळीं स्वार्थामुळे ॥ १२ ॥ [पं. 


























विषयानुक्रम 


मुळवाचा. दे. 'मुळें याच' असतां मुळें याचा' केलें आहे.] मुळें याच देव न कळे तयांसी । चित्त आशापाज्ीं गोवियेळें ॥ १३ ॥ 
लेंकरूं आमचें ह्मणे दसवंती । नंदाचिये चित्तीं तो चि भाव ॥ १४ ॥ भाव [पं. दाबावया.] जाणावया चरित्र दाखवी 
। घुसळितां रवी डेरियांत ॥ १५ ॥ डेरियांत लोणी खादलें रिघोनि । पाहे तों [पं. गौळणी] जननी हातीं लागे ॥ १६ 
॥ हातीं धरूनियां [पं. काढिती.] काढिला बाहेरी । देखोनियां करी चोज त्यासी ॥ १७ ॥ सिकवी विचार नेणे 
त्याची गती । होता कोणे रीती डेरियांत ॥ १८ ॥ यांसी पुत्रलोभें न कळे हा भाव । कळों नेदी भाव देव त्यांसी ॥ 
१९ ॥ त्यांसी मायामोहजाळ घाली फांस [पं. फासा.] | देव [पं. आपणसा.] आपणास कळों नेदी ॥ २० ॥ नेदी [दे. राहों 
भाव] भाव राहों लोभिकांचे चित्तीं । जाणतां चि होती अंधळीं तीं ॥ २१ ॥ अंधळीं तीं तुका ह्मणे संवसारीं [पं. 
संसारीं.] | जिहीं नाहीं हरि ओळखिला ॥२२॥ 

















४५२०. ओळखी [पं. तयाची.] तयांसी होय एका भावें । दुसरिया देवें न पविजे ॥१॥ न पविजे कदा 
उन्मत्त जालिया । डंबु [पं. दंभ] तो चि वांयां नागवण ॥ २ ॥ वनवास देवाकारणें एकांत । करावीं हीं [त. वृतें तपें.] 
व्रततपें याग ॥३ ॥ व्रत याग यांसी [वे. त. कळलीं.] फळलीं बहुतें । होतीं या संचितें गौळियांची ॥ ४ ॥ यांसी देवें 
तारियेलें न कळतां । मागील अनंता ठावें होतें ॥ ५ ॥ होतें तें द्यावया आला नारायण । मायबापां रीण 
गौळियांचें ॥६॥ गौळियांचें सुख दुर्लभ आणिकां । नाहीं ब्रह्मादिकां तुका ह्मणे ॥७॥ 


४५२१. नेणतियांसाटीं नेणता लाहान । थिंकोनि भोजन मागे माये ॥ १ ॥ माया दोनी यास बाप 
नारायणा । [पं. सारिकन्या.] सारखी भावना तयांवरी ॥ २ ॥ तयांवरी त्याचा समचित्त भाव । देवकीवसुदेव नंद 
दोघे ॥३ ॥ घेउनियां एके ठायीं अवतार । एकीं केला थोर वाढवूनि ॥४ ॥ उणा पुरा यासी नाहीं कोणी ठाव । 
सारिखा चि देव अवघियांसी ॥ ५ ॥ यासी दोनी ठाव सारिखे अनंता । आधीळ मागुता वाढला तो ॥६ ॥ 
वाढला तो सेवाभक्तिचिया गुणें । उपचारमिष्टान्ने करूनियां ॥ ७ ॥ [दे. त. करोनियां.] करूनि सायास मेळविलें 
धन | तें ही कृष्णार्पण केलें तीहीं ॥ ८ ॥ कृष्णासी सकळ गाई घोडे होसी । समर्पिल्या दासी जीवें [वे. भाव.] भावें 
॥९॥ जीवें भावें त्याची करितील सेवा । न विसंबतीं नांवा क्षणभरी ॥ १० ॥ क्षणभरी होतां वेगळा [त. वेगळे.] [पं. 
तयासी । होती कासावीसी०.] तयांस । होती कासावीस प्राण त्यांचे ॥११ ॥ त्यांचे ध्यानीं मनीं सर्वभावे हरि । देह काम 
करी चित्त त्यापें ॥१२ ॥ त्याचें चि चिंतन कृष्ण कोठे गेला । कृष्ण हा जेविला नाहीं कृष्ण ॥ १३ ॥ कृष्ण आला 
घरा कृष्ण गेला दारा । कृष्ण हा सोयिरा [पं. सोयरा.] भेटों कृष्णा [पं. कृष्ण.] ॥ १४ ॥ कृंष्ण गातां ओंव्या दळणीं 
कांडणीं । कृष्ण हा भोजनीं पाचारिती ॥ १५ ॥ कृष्ण तयां ध्यानीं आसनीं शयनीं । कृष्ण देखे स्वप्नीं कृष्णरूप ॥ 
१६ ॥ कृष्ण त्यांस दिसे आभास दुश्चितां । धन्य मातापिता तुका ह्मणे ॥ १७ ॥ 




















४५२२. कृष्ण हा परिचारी कृष्ण हा वेव्हारी । कृष्ण घ्या वो नारी [पं. आणिका.] आणिकी ह्मणे ॥१॥ 
ह्मणे कृष्णाविण कैसें [पं. तुह्मां कैसें.] तुह्मां गमे । विळ हा करमे वायांविण ॥ २ ॥ वांयांविण तुक्षीं पिटितां [त. 
पीटीत्या. दे. पिटीत्या चाकटी.] चावटी । घ्या गे जगजेठी क्षणभरी ॥ ३ ॥ क्षणभरी याच्या सुखाचा सोहळा । पहा 
एकवेळा घेऊनियां ॥ ४ ॥ याचें सुख तुह्या कळलियावरि । मग दारोदारीं न फिराळ ॥५ ॥ लठिकें हें तुह्मां 
वाटेल खेळणे । एका कृष्णाविणे आवर्घे चि ॥६॥ अवघ्यांचा तुह्मी टाकाल सांगात । घेऊनि अनंत जाल राना 
॥७ ॥ नावडे तुह्यांस आणीक बोलिलें । मग हें लागलें हरिध्यान [पं. कृष्णध्यान.] ॥ ८ ॥ न करा हा मगया जीवा 
वेगळा । टोंकवाल बाळा [पं. आणीक ही.] आणिका ही ॥ ९ ॥ [पं. आणीक ही.] आणिका ही तुह्या येती काकुलती । 
जवळी इच्छिती क्षण बैसों ॥ १० ॥ बैसों चला पाहों गोपाळाचें मुख । एकी एक सुख सांगतील ॥ ११ ॥ सांगे 
जंव ऐसी [पं. माता.] मात दसवंती | तंव [दे. धरिती चित्तीं बाळा ।. त. तंव घरी चि ती चित्तीं बाळा.] त्या धरिती चित्तीं बाळा ॥ 
१२ ॥ बाळा एकी घरा घेउनियां जाती । नाहीं त्या परती तुका ह्मणे ॥१३ ॥ 











विषयानुक्रम 


४५२३. तुका ह्यणे पुन्हा न येती मागुत्या । कृष्णासीं खेळतां दिवस गमे ॥ १ ॥ दिवस राती कांहीं 
नाठवे तयांसी । पाहातां मुखासी कृष्णाचिया ॥ २ ॥ याच्या मुखें नये डोळ्यासी वीट । राहिले हे नीट [दे. त. 
ताटस्थ चि.] ताटस्त चि ॥ ३ ॥ ताटस्थ राहिलें सकळ शारीर । इंद्रियें व्यापार विसरलीं ॥ ४ ॥ विसरल्या [पं. 
विसरली.] तान भुक घर दार । नाहीं हा विचार [दे. त. आहो.] असों कोठें ॥५ ॥ कोठे असों कोण जाला वेळ [त. 
वेळाकाळ.] काळ । नाठवे सकळ विसरल्या ॥ ६ ॥ विसरल्या आह्मीं कोणीये जातीच्या । वर्णा ही चहूंच्या एक 
जाल्या ॥ ७ ॥ एक [त. एकी.] जाल्या तेव्हां कृष्णाचिया सुखें । निःशंक [त. निजंख.] भातुकें खेळतील ॥ ८ ॥ 
खेळता भातुकें कृष्णाच्या [त. कृष्णा त्या सहित.] सहित । नाहीं आज्ञंकित चित्त त्यांचें ॥ ९ ॥ चित्तीं तो गोविंद 
लटिकें दळण | [त. करीती हीं जन.] करिती हें जन [त. करिती.] करी तैसें ॥ १० ॥ जन करी तैसा खेळतील खेळ । 
अवघा गोपाळ करूनियां ॥११ ॥ [त. करूनि.] करिती आपला आवघा गोविंद । जना साच फंद लटिका [त. त्यां.] 
त्या ॥ १२ ॥ त्याणीं केला हरि सासुरें माहेर । बंधु हे कुमर दीर भावें ॥१३ ॥ भावना राहिली एकाचिये ठायीं । 
तुका ह्मणे पायीं गोविंदाचे ॥१४ ॥ 




















४५२४. गोविंद भ्रतार गोविंद मुळहारी । नामें भेद परि एक चि तो ॥१ ॥ एकाचीं च नामें ठेवियेलीं 
दोनी । [त. कळविती.] कल्पितील मनीं यावें जावें ॥२॥ जावें यावें तिहीं घरींचिया घरीं । तेथिची सिदोरी तेथें 
न्यावी ॥ ३ ॥ विचारितां दिसे येणें जाणें खोटें । दाविती गोमटें लोका ऐसें ॥ ४ ॥ ळोक करूनियां साच [त. 
वरतती.] वर्तताती । तैज्ञा त्या खेळती लटिक्याची ॥ ५ ॥ लटिकीं करिती मंगळदायकें । लटिकीं च एके एकां 
व्याही ॥६॥ व्याही भाई हरि सोयरा [त. सोइरा.] जावायी । [पं. अवघीयाठाई.] अवघियांच्या ठायीं केळा एक ॥७॥ 
एकासि च पावे जें कांहीं करिती । उपचार संपत्ति नाना भोग ॥ ८ ॥ भोग देती सर्व एका नारायणा । लटिकक्‍्या 
भावना व्याही भाई ॥९ ॥ लटिका च त्यांणीं केला संवसार | जाणती साचार वेगळा [त. वेगळे त्या.] त्या ॥ १० ॥ 
त्यांणीं मृत्तिकेचें करूनि अवघें । खेळतील दोघें पुरुषनारी ॥ ११ ॥ पुरुषनारी त्यांणीं ठेवियेलीं नावें । 
कवतुकभावें विचरती ॥ १२ ॥ विचरती जैसे साच भावें लोक । तैसें नाहीं सुख खेळतीया [पं. खेळतिल्या.] ॥ १३ ॥ 
यांणीं जाणितळें आपआपणया | लटिकें हें वांयां खेळतों तें [पं. तो.] ॥ १४ ॥ खेळतों ते आह्मी [पं. न हो.] नव्हों 
नारीनर । ह्मणोनि विकार नाहीं तयां ॥१५ ॥ तया ठावें आहे आह्यी [पं. अवघे.] अवघीं एक | ह्यमणोनि निःशंक 
खेळतील ॥ १६ ॥ तयां ठावें नाहीं हरिचिया गुणें । आह्मी कोणकोणें काय खेळो ॥ १७ ॥ काय खातों आह्मी 
कासया सांगातें । कैसें हें लागतें नेणों मुखीं ॥१८ ॥ मुखीं चवी नाहीं वरी अंगीं लाज | [वे. वरणा०.] वर्ण याती 
काज न धरिती ॥ १९ ॥ [दे. त. धरितील.] न धरिती कांहीं संकोच त्या मना । हांसतां या जना नाइकती ॥ २० ॥ 
नाइकती बोल आणिकांचे कानीं । हरि चित्तीं [पं. ध्यानी.] मनीं बैसळासे ॥ २१ ॥ बैसळासे हरि जयांचिये चित्तीं । 
तयां नावडती मायबापें ॥ २२ ॥ मायबापें त्यांचीं नेती पाचारुनि । बळें परि मनीं हरि वसे ॥ २३ ॥ वसतील 
बाळा आपलाले घरीं । ध्यान त्या अंतरीं गोविंदाचे ॥ २४ ॥ गोविंदाचे ध्यान निजलिया जाग्या । आणीक 
वाउग्या न बोलती ॥२५॥ न बोलती निजलिया हरिविण | [पं. जागृती हे स्वप्न.] जागृति सपन एक जालें ॥२६॥ 
एकविध सुख घेती नित्य [पं. नित्या.] बाळा । भ्रमर परिमळालागीं तैसा [दे. तेज्ञा. पं. जैसा.] ॥ २७ ॥ तैसा [पं. त्या भाव 
घेतील.] त्यांचा भाव घेतला त्यांपरी । तुका ह्मणे हरि बाळलीला ॥२८ ॥ 

















४५२५. लीलाविग्रही तो लेववी खाववी । [त. एश्वदा.] यशोदा बैसवी मांडीवरी ॥ १ ॥ मांडीवरी भार 
पुष्पाचिये परी । बैसोनियां करी स्तनपान ॥ २ ॥ नभाचा ही साक्षी पाताळापरता । कुर्वाळिते माता हातें त्यासि 
॥३॥ हातें कुर्वाळुनी मुंखीं घाली घांस । पुरे ह्मणे तीस पोट धाळें ॥ ४ ॥ पोट धालें मग देतसे ढेंकर । भक्‍तीचें 
तें फार तुळसीदळ ॥५ ॥ तुळसीदळ भावें सहित देवापाणी । फार तें [दे. त. "तें" नाही.] त्याहुनि क्षीरसागरा [पं. त. 
क्षीरसागर.] ॥ ६ ॥ क्षीराचा कांटाळा असे एकवेळ । भक्तीचे तें जळ गोड देवा ॥ ७ ॥ देवा भक्‍त जिवाहुनि 











विषयानुक्रम 





आवडती | सकळ हि प्रीति त्यांच्याठायीं ॥ ८ ॥ [त तयाचा अंकित. दे. त्यांचा अंकित.] त्यांचा हा अंकित सर्व भावें हरि | 
तुका ह्मणे करी सर्व काज ॥९॥ 





४५२६. [पं. जिये.] जयेवेळीं चोरूनियां नेलीं वत्सें । तयालागीं तैसें होणें लागे ॥१ ॥ लागे दोहीं ठायीं 
करावें पाळण । जगाचा जीवन मायबाप ॥ २ ॥ माय [पं. त. जाला वरि.] जाल्यावरी अवघ्या वत्सांची । घरीं वत्सें 
जीचीं तैसा जाळा ॥ ३ ॥ जाला तैसा [पं. जेसातसा.] जैसे घरिंचे गोपाळ । आणिक सकळ मोहरी पांवे ॥४॥ 
मोहरी पांवे सिंगें वाहिल्या काहाळा | देखिला सोहाळा ब्रह्मादिकीं ॥ ५ ॥ ब्रह्मांदिकां सुख स्वपनीं ही नाहीं । 
तैसें दोहीं ठायीं वोसंडलें ॥ ६ ॥ वोसंडल्या क्षीर अमुप त्या गायी । जेसी ज्याची आई तैसा जाला ॥ ७ ॥ 
ळाघव कळलें [पं. ब्रह्मादिका.] ब्रह्मयासी याचें । परब्रह्म साचें अवतरले ॥८ ॥ तरळे हे जज सकळ ही आतां । 
ऐसें तो विधाता बोलियेला ॥ ९ ॥ लागला हे स्तुती करूं अनंताची । चतुर्मुख वाची भक्‍ती स्तोत्रे ॥ १० ॥ 
भक्तिकारजें [पं. भक्तिकाजा.] देवें केला अवतार | पृथ्वीचा भार फेडावया ॥ ११ ॥ पृथिवी दाटीली होती या असुरीं 
। नासाहावे वरी भार [पं. तया.] तये ॥१२ ॥ तया काकुलती आपल्या दासांची । तयालागीं वेची सर्वस्व ही ॥ १३ 
॥ स्वहित दासांचें करावयालागीं । अव्यक्त [पं. ही.] हें जगीं व्यक्‍ती आलें ॥ १४ ॥ लेखा कोण करी त्यांचिया 
[त. दे. यांचिया.] पुण्याचा । जयांसवें वाचा बोळे हरी ॥ १५ ॥ हरी नाममार्त्रे पातकांच्या रासी । तो आला घरासि 
गौळियांच्या ॥ १६ ॥ गौळिये अवघीं जालीं कृष्णमय । नामें लोकत्रय तरतीळ ॥ १७ ॥ तरतील नामें 
कृष्णाचिया दोषी । बहुत ज्यांपाशीं होइल पाप ॥ १८ ॥ पाप ऐसें नाहीं कृष्णनामें राहे । धन्य तो चि पाहे 
कृष्णमुख ॥ १९ ॥ मुख माझें काय जो [पं. जें मी वर्णू पामर ।.] मी वर्णू पार | मग नमस्कार घाली ब्रह्मा ॥ २० ॥ ब्रह्मा 
नमस्कार घाली गोधनासी । कळला तयासि हा चि देव ॥ २१ ॥ देव चि अवघा जालासे सकळ | गाई हा 
गोपाळ वत्सें तेथें ॥ २२ ॥ तेथें [पं. जें पाहाणे.] पाहाणें जें आणीक दुसरें । [पं. मूर्ख तो चि खरें नाहीं दुजा.] मूर्ख त्या अंतरें 
दुजा नाहीं ॥२३ ॥ दुजा भाव तुका ह्मणे जया चित्तीं । रवरव भोगिती कुंभपाक ॥ २४ ॥ 


























४५२७. कुंभपाक लागे तयासि भोगणें । अवघा चि नेणे देव ऐसा ॥ १ ॥ देव ऐसा ठावा नाहीं जया 
जना । तयासि यातना यम करी ॥२॥ कळला हा देव तया [पं. तयासीच खरा ।] साच खरा । गाई [पं. वत्स.] वत्सें 
घरा धाडी ब्रह्मा ॥३ ॥ ब्रह्मादिकां ऐसा [पं. देव ऐसा.] देव अगोचर । कैसा त्याचा पार जाणवेळ ॥ ४ ॥ जाणवेल 
देव गौळियांच्या भावें । तुका ह्मणे [दे. सेवे.] व्हावें संचित हें ॥५॥ 








४५२८. संचित उत्तम भूमि कसूनियां । जाऊं नेणे [पं. नये.] वांयां परि त्याचें ॥ १ ॥ त्याचिया पिकासि 
आलिया घुमरी । आल्या गाईवरी आणिक गाई ॥ २ ॥ गाई दवडुनि [त. घालितील दुरी.] घालिती बाहेरी । तंव 
ह्मणे हरि बांधा [पं. त्यासी .] त्या ही ॥३ ॥ त्याही [पं. बांधा तुह्ली.] तुह्शी बांधा तुमच्या सारिख्या । भोवंडा पारिख्या 
वाड्यांतुनि ॥४ ॥ पारिख्या न येती कोणाचिया [पं. आणिकाच्या.] घरा । सूत्रधारी खरा नारायण ॥ ५ ॥ नारायण 
नांदे जयाचिये ठायीं । सहज तेथें नाहीं घालमेली ॥ ६ ॥ मेलीं हीं शाहाणीं करितां सायास । नाहीं सुखलेश 
तुका ह्मणे ॥७॥ 





४५२९. तुका ह्मणे सुख घेतलें गोपाळीं । नाचती कांबळीं करुनि ध्वजा ॥ १ ॥ करूनियां टिरी [पं. 
आपले.] आपुल्या मांदळ । वाजविती टाळ दगडाचे ॥ २ ॥ दगडाचे टाळ कोण त्यांचा नाद । गीत [पं. गीतें.] गातां 
छंद ताल नाहीं ॥ ३ ॥ ताल [दे. त. नाहीं ताळ.] नाहीं गातां नाचतां गोपाळां । घननीळ सावळा [त. दे. मधीं.] 
तयामध्यें ॥४ ॥ [त. वे. मधी.] मध्यें जयां हरि तें सुख आगळें । देहभाव काळें नाहीं तयां ॥५ ॥ तयांसि आळंगी 
आपुलिया करीं । जाती भूमीवरी लोटांगणी ॥ ६ ॥ निजभाव देखे जयांचिये अंगीं । तुका ह्मणे संगीं क्रीडे तयां 
॥७॥ 











विषयानुक्रम 





४५३०. तयांसवें करी काला दहींभात । सिदोर्‍्या अनंत मेळवुनी ॥ १ ॥ मेळवुनी अवघियांचे एके 
ठायीं । मार्गे पुढें कांहीं उरों नेदी ॥ २ ॥ नेदी चोरी करूं [त. जाणे त्या अंतरीचे.] जाणे अंतरींचें । आपलें हीं साचें 
द्यावे तेथें ॥३॥ द्यावा दहींभात [पं. आपुला.] आपले प्रकार । तयांचा वेव्हार सांडवावा ॥ ४ ॥ वांटी सकळांसि 
हातें आपुलिया । जेसें मागे तया तैसें द्यावें ॥ ५ ॥ द्यावें सांभाळूनी सम तुकभावें । आपण हि खावें त्यांचें [पं. 
तुके.] तुक ॥६ ॥ तुक सकळांचे गोविंदाचे हातीं । कोण [पं. कोणा.] कोणे गति भला बुरा ॥ ७ ॥ [पं. राखी त्यास 
तैसें] राखे त्यासि तेसें आपलाल्या भावें । विचारुनि द्यावें जैसें तैसें ॥ ८ ॥ तैसें सुख नाहीं वैकुंठींच्या लोकां । 
तें दिलें भाविकां गोपाळांसि ॥ ९ ॥ गोपाळांचे मुखीं देउनी कवळ । घांस माखे लाळ खाय त्यांची ॥ १० ॥ 
त्यांचिचे मुखींचे काढूनियां [पं. हिरोनियां.] घांस । झोंबतां हातांस खाय बळें ॥११ ॥ बळें जयाचिया ठेंगणे सकळ 
। तयातें गोपाळ [पं. पाडिताती.] पाडतील ॥ १२ ॥ पाठी उचळूनि वाहातील खांदीं । नाचतील मांदीं मेळवुनी ॥ 
१३ ॥ मांदीं मेळवुनी धणी दिली आह्यां | तुका ह्मणे जमा केल्या गाई ॥१४ ॥ 














४५३१. केला पुढें हरि अस्तमाना दिसा [पं. दिसे.] | मागें [दे. पं. त्यासरिसे.] त्यासरिसा थाट चाळे ॥१॥ 
थाट चाळे गाई गोपाळाची धूम । पुढें [पं. रामकृष्ण.] कृष्ण राम तयां सोयी ॥ २ ॥ सोयी लागलिया [पं. देवाची 
आवृत्ति.] तयांची अनंतीं । न बोलावितां येती मागें तया ॥ ३ ॥ तयांचिये चित्तीं बैसला अनंत । घेती नित्यनित्य 
तेंचि सुख ॥४॥ सुख नाहीं कोणा हरिच्या वियोगें । तुका ह्मणे जुगे घडी जाय ॥५॥ 











४५३२. जाय फाकोनियां । निवडोनि [दे. त. निवडितां.] गाई । [पं. आपलाली.] आपलाल्या सोयी घराचिये ॥ 
१॥ घराचिये सोयी अंतरला देव । गोपाळांचे [पं. गोपाळाचा.] जीव गोविंदापे ॥ २ ॥ गोविंदें वेधिलें तुका ह्मणे मन 
। वियोगें ही ध्यान संयोगार्चे ॥३॥ 


४५३३. संयोग सकळां असे सर्वकाळ । दुश्चित्त [पं. दुखिता.] गोपाळ आला दिसे ॥ १ ॥ गोपाळ गुणाचा 
ह्मणे गुणमय । निंबळलोण माये उतरिलें ॥ २ ॥ उतरूनि [पं. हाति.] हातें धरि हनूवठी । ओवाळूनि दिठी 
सांडियेली ॥३ ॥ दिठी घाली माता विश्वाच्या जनका । भक्तिचिया सुखा गोडावळा ॥ ४ ॥ लहान हा थोर 
जीवजंतु [त. दे. जीवजंत.] भूतें । आपण दैवतें [पं. देवत.] जाला देवी ॥५ ॥ देवी हौसासुर मुंजिया खेचर । लहान 
हि [त. ती. पं. हा.] थोर देव हरि ॥६ ॥ हरि तुका ह्मणे अवघा एकला । परि या [पं. हा.] धाकुला [त. दे. भक्‍्तासाटीं.] 
भक्‍तीसाटीं ॥७॥ 








४५३४. भक्‍तीसाटीं केली यशोदेसी आळी । थिंकोनिया चोळी डोळे देव ॥ १ ॥ देव गिळुनियां धरिले 
मोहन । माय ह्मणे कोण येथें दुजे ॥२ ॥ दुजें येथें कोणी नाहीं कृष्णाविण | निरुते जाणोन पुसे देवा ॥३॥ 
देवापाक्ीं पुसे देव काय [पं. जाले.] जाला । हांसें आलें बोला याचे हरि ॥ ४ ॥ यांचे मी जवळी देव तो नेणती । 
लटिकें मानिती साच खरें ॥५ ॥ लटिकें तें साच साच तें लटिकें । नेणती ळोभिकें [पं. आज्नाबद्धे) आज्ञाबद्ध ॥ ६ 
॥ सांग [पं. सांगे.] ह्मणे माय येरु वासी तोंड । तंव तें ब्रह्मांड देखे माजी ॥ ७ ॥ माजी जया चंद्र सूर्य तारांगणे । 
तो भक्‍तांकारणें बाळलीळा ॥ ८ ॥ लीळा कोण जाणे याचें महिमान | [पं. जगाचा.] जगाचे जीवन देवादिदेव [पं. 
तं. देवा देव.] ॥ ९ ॥ देवें कवतुक दाखविलें तयां । [पं. लागती ते पाया मायबाप.] लागतील पायां मायबापें ॥ १० ॥ 
मायबाप ह्मणे हा चि देव स्वरा । आणीक पसारा लटिका तो ॥ ११ ॥ तो हि त्यांचा देव दिला नारायणें । माझें 
हें करणें तो हिमीच ॥ १२ ॥मीं च ह्मणउनि जें जें जेथें ध्याती । तेथें मी श्रीपति भोगिता तें ॥१३ ॥ तें मज 
वेगळें मी तया निराळा । नाहीं या सकळा ब्रह्मांडांत ॥ १४ ॥ [दे. त. ततभावना. पं. तद्धावना इच्छा भावि तैसें त्याचें .] 
तद्भावना तैसें भविष्य तयाचें । फळ देता साचें मी च एक ॥ १५ ॥ मी च एक खरा बोलें नारायण | दाविलें 
निर्वाण निजदासां ॥१६ ॥ निजदासां खूण दाविली निरुती | तुका ह्मणे भूतीं नारायण ॥ १७ ॥ 


























विषयानुक्रम 


४५३५. नारायण भूतीं न कळे जयांसि । [दे. त. होय.] तयां गर्भवासीं येणें जाणें ॥१ ॥ येणें जाणें होय 
भूतांच्या मत्सरें | न कळतां खरें देव ऐसा ॥ २ ॥ देव ऐसा जया कळला सकळ । गेली तळमळ द्वेषबुद्धि॥३॥ 
बुद्धीचा पालट नव्हे कोणे [पं. कदा.] काळीं । हरि जळीं स्थळीं [त. जया.] तयां चित्तीं ॥ ४ ॥ चित्त तें निर्मळ जैसें 
नवनीत । जाणिजे अनंत तयामाजी ॥५ ॥ तयामाजी हरि जाणिजे त्या भावें । आपलें परावें सारिखेंचि ॥६॥ 
चिंतनें [पं. जयाच्या.] तयाच्या तरती आणीक । [पं. तो.] जो हें सकळिक देव देखे ॥७॥ देव देखे तो ही देव [त. दे. 
कसा देव.] कसा नव्हे । उरला संदेहे काय त्यासि ॥ ८ ॥ काया वाचा मनें पूजावे वैष्णव । [पं. मुळचें “ह्मणउनि” असें 
असतां तें खोडून “मनीं शुद्ध" असें केलें आहे.] ह्मणउनि भाव धरूनियां ॥ ९ ॥ यांसि कवतुक दाखविलें रानीं । वोणवा 
गिळूनि गोपाळांसि ॥ १० ॥ गोपाळांसि डोळे झांकविले हातें । धरिले अनंतें विश्वस्प ॥ ११ ॥ पसरूनि [त. 
मुखे.] मुख गिळियेलें [पं. गिळियेली ज्वाळा । पाहाती गोपाळा.] ज्वाळ । पहाती गोपाळ बोटां सांदी ॥ १२ ॥ संधि 
सारूनियां पाहिलें अनंता । [पं. ह्मणीतलें आतां .] ह्मणती ते आतां कळलासी ॥ १३ ॥ कळला हा तुझा देह नव्हे 
देवा । गिळिळा वोणवा आणीक तो ॥ १४ ॥ तो तयां कळला [पं. अरुष.] आरुषां गोपाळां । दुर्गम सकळां 
साधनांसि ॥१५ ॥ सीण ऊरे तुका ह्मणे साधनाचा | भाविकांसि साचा भाव दावी ॥१६॥ 
































४५३६. भाव दावी शुद्ध देखोनियां चित्त [पं. चित्ता ।०अकिता.] । आपल्या अंकित निजदासां ॥ १ ॥ सांगे 
गोपाळांसि काय पुण्य होतें । वांचलों [पं. जळत] जळते आगी हातीं ॥ २ ॥ आजि आह्मां येथें [पं. वांचविलें.] 
राखियेलें देवें । नाहीं तरी जीवें न वांचतों [त. दे. वंचतो.] ॥ ३ ॥ न वांचत्या [त. दे. वंचत्या.] गाई जळतों सकळें | 
पूर्वपुण्यबळें वांचविलळें ॥ ४ ॥ पूर्वपुण्य होतें तुमचिये गांठी । बोळे जगजेठी गोपाळांसि ॥ ५ ॥ गोपाळांसि ह्मणे 
वैकुंठनायक । भले तुह्णी एक पुण्यवंत ॥ ६ ॥ करी तुका ह्मणे [पं. करविता.] करवी आपण । द्यावें थोरपण 
सेवकांसि ॥७॥ 














४५३७. काय आह्यां चाळविसी वायांविण | [त. दे. ह्मणसी.] ह्मणती दुरून देखिलासि ॥१ ॥ लावूनियां 
डोळे नव्हतों दुश्चित । तुज परचित्त [त. मान.] भाव होती ॥ २ ॥ होती दृष्टि आंत [पं. आता.] उघडी आमची । बाहेरी 
ते [पं. तेव्हां साचि कुंची. त. ते वांचि कुची०.] वांयां चि कुंची झाकू ॥ ३ ॥ जालासि थोरला थोरल्या तोंडाचा । 
गिळियेला [पं. गिळियेली.] वाचा धूर आगी ॥४ ॥ आगी खातो ऐसा आमचा सांगाती । आनंदें नाचती भोवताली ॥ 
५ ॥ भोंवतीं आपणा मेळविलीं देवें । तुका ह्मणे ठावें नाहीं ज्ञान ॥६॥ 














४५३८. नाहीं [पं. ज्का त्यांची.] त्यांची शंका वैकुंठनायका । नेणती ते एकाविण दुजा ॥ १ ॥ जाणतियां 
सवें येऊं नेदी हरि । तर्कवादी दुरी दुराविले ॥ २ ॥ वादियासि भेद निंदा अहंकार । देऊनियां दूर दुराविळे ॥ 
३ ॥ दुरावले दूर आशाबद्ध देवा । [पं. करिती.] करितां या सवा कुटुंबाची ॥ ४ ॥ चित्तीं द्रव्यदारा पुत्रादिसंपत्ती । 
समान ते होती पश्ञु नर ॥५ ॥ नरक [पं. साधिला.] साधिले विसरोनि देवा । [पं. “बुडाले ते” याबद्दल “बुडालेती“.] बुडाले 
ते भवा नदीमाजी ॥६॥ जीहीं हरिसंग केला संवसारीं [पं. संसारी.] | तुका ह्मणे खरी खेप [पं. त्याची खेप.] त्यांची 
॥७॥ 








४५३९. खेळींमेळीं [पं. घरा आले.] आले घरा गोपीनाथ । गोपाळांसहित मातेपाशीं ॥ १ ॥ मातेपाज्ीं एक 
नवल सांगती । जाली तैसी ख्याती वोणव्याची ॥ २ ॥ ओवाळिलें [त. ओवाळिला.] तिनें करूनि आरती । पुसे 
दसवंती गोपाळांसि ॥ ३ ॥ पुसे पडताळुनी मागुती मागुती । गोपाळ सांगती [त. कवतुक तें] कवतुक ॥ ४ ॥ 
कवतुक कानीं [त. ऐकतां.] आइकतां त्याचें । बोलतां ये वाचे वीट नये ॥५ ॥ नयन गुंतले श्रीमुख पाहतां । न 
साहे लवतां आड पातें ॥६॥ तेव्हां कवतुक कळों आलें कांहीं । हळुहळु दोहीं मायबापां ॥ ७ ॥ हळुहळु [पं. 
त्यांच्या पुण्या जाली वाड । वारिलें.] त्यांचें पुण्य जालें वाड । वारले हें जाड तिमिरार्चे [त. पं. त्रिमिराचे.] ॥ ८ ॥ तिमिर [त. 








विषयानुक्रम 


पं. त्रिमिर.] हें तेथें राहो शके कैसें । जालियां [पं. प्रवेशे.] प्रकाशें गोविंदाच्या ॥९ ॥ दावी तुका ह्मणे देव ज्या 
आपणा । पालटे तें क्षणामाजी एका ॥१० ॥ 





४५४०. काय आतां यासि ह्मणावें लेंकरूं । जगाचा हा गुरु मायबाप ॥ १ ॥ माया याची यासि राहिली 
[पं. लपोन.] व्यापून । कळों नये क्षण एक होतां ॥ २ ॥ क्षण एक होतां विसरलीं त्यासि । माझेंमाझें ऐसे [त. ऐसी करी 
बाळ.] करी बाळा ॥ ३ ॥ [पं. करुनि.] करी कवतुक कळों नेदी कोणा । योजूनि कारणा तें चि खेळे ॥४॥ तें सुख 
[पं. लोटिलें.] लुटिलें घरिचिया घरीं । तुका ह्मणे परी आपुलाल्या ॥५॥ 





४५४१. आपुलाल्यापरी करितील सेवा । गीत [पं. गीति.] गाती देवा खेळवूनि ॥ १ ॥ खेळु [पं. खेळ.] 
मांडियेला यमुने पाबळीं । या रे चेंडुफळी खेळूं आतां ॥ २ ॥ आणविल्या डांगा चवगुणां काठी । बैसोनियां वांटी 
गडिया गडी ॥३ ॥ गडी जंव पाहे आपणासमान । नाहीं नारायण ह्मणे दुजा ॥४॥ जाणोनि गोविंदे सकळांचा 
भाव । तयांसि उपाव तो चि सांगे ॥५ ॥ सांगे सकळांसि व्हा रे [पं. एकेठायीं.] एकीकडे चेंडू राखा [पं. भाई.] गडे 
तुह्यी माझा [त. मज.] ॥ ६ ॥ [पं. मग.] मज हा न लगे आणीक सांगाती । राखावी बहुतीं हाल माझी ॥७॥ माझे 
हाके हाक मेळवा सकळ । नव जा बरळ [पं. एकेएक.] एकमेकां ॥ ८ ॥ एका समतुकें अवघेचि राहा | जाईल तो 
पाहा धरा चेंडू ॥९ ॥ चितुनियां चेंडू हाणे ऊर्ध्वमुखें । ठेलीं [त. सकळिकें पाहाते चि.] सकळिक पाहात चि ॥११॥ 
[त. पाहाते चि.] पाहात चि ठेलीं न चलतां कांहीं । येरू लवलाहीं ह्मणे घरा ॥ १२ ॥ धरावा [पं. तयांनीं.] तयाने 
त्याचें बळ [त. त्यासी.] ज्यासि । येरा आणिकांसि लाग नव्हे ॥ १३ ॥ नव्हे काम बळ बुद्धि [पं. नव्हे.] नाहीं त्याचें । 
न धरवे निर्चे उंचाविण [पं. उंचेविण.] ॥ १४ ॥ विचारीं पडिले देखिले [पं. देखोनि.] गोपाळ । या ह्मणे सकळ 
मजमागें ॥ १५ ॥ [त. माग.] मार्ग देवाविण न दिसे आणिका । चतुर होत का बहुत जन ॥ १६ ॥ चतुर चिंतिती 
बहुत मारग | हरि जाय [पं. माग.] लाग पाहोनियां ॥ १७ ॥ यामागे जे गेळे [पं. आले.] गोविंदा [पं. गोविंद.] गोपाळ । 
ते नेळे सीतळ पंथ ठायां ॥१८ ॥ पंथ जे चुकले आपले मतीचे । तयांमागें त्यांचे ते चि हाळ ॥ १९ ॥ हाल दोघां 
एक मोहरां [त. मोहेरे.] मागिलां । चालतां चुकलां वाट पंथ ॥ २० ॥ पंथ पुढिलांसी चाळतां न कळे । मागिलांनीं 
डोळे उघडावे ॥ २१ ॥ [पं. वयाच्या प्रबोधें.] वयाचा प्रबोध विचार ज्या नाहीं । समान तो देहीं बाळकांसी ॥२२॥ 
सिकविलें हित नायिके जो [पं. कोणी.] कानीं । त्यामागे भल्यांनीं जाऊं नये ॥ २३ ॥ नये तें चि करी श्रेष्ठाचिया 
मना । मूर्ख एक जाणा तो चि खरा ॥ २४ ॥ रानभरी जालें न कळे मारग । मग तो श्रीरंग आठविला ॥ २५ ॥ 
लाज सांडूनियां मारितील हाका । कळलें नायका वैकुंठींच्या ॥ २६ ॥ चारी वेद ज्याची कीर्ती वाखाणीती । 
तया अति प्रीति गोपाळांची ॥ २७ ॥ गोपाळांचा धांवा आइकिला कानीं । सोयी चक्रपाणि पालविलें ॥ २८ ॥ 
साया धरूनियां आले हरिपासीं । लहान थोरांसी सांभाळिलें ॥ २९ ॥ सांभाळिलें तुका ह्मणे सकळ हि | सुखी 
जाले ते ही हरिमुखें ॥३०॥ 





























४५४२. मुखें सांगे त्यांसि पैल चेंडू पाहा । उदकांत डोहाचिये माथां ॥ १ ॥ माथां कळंबाचे अवघडा 
ठायीं । दावियेला डोहीं जळामाजी ॥ २ ॥ जळांत पाहातां [पं. आडतीये दृष्टि.] हाडति या दृष्टि । ह्मणे जगजेठी 
ऐसें नव्हे ॥३ ॥ [पं. खरे.] नव्हे साच चेंडू छाया दिसे आंत । खरा तेथें चित्त लावा वरी ॥ ४ ॥ वरी देखियेला 
अवघ्यांनीं डोळां । ह्मणती गोपाळा आतां कैसें ॥ ५ ॥ केसें करूनियां उतरावा खालीं । देखोनियां भ्यालीं 
अवघीं डोहो ॥६॥ डोहो बहु खोल काळ्या भीतरी । सरलीं माघारीं अवघीं जणें ॥७॥ जयाचे कारण तयासी 
च ठावें । पुसे त्याच्या भावें त्यास हरि ॥ ८ ॥ त्यासि नारायण ह्मणे राहा तळीं । चढे वनमाळी झाडावरी ॥९॥ 
वरि जातां [पं. हरि.] वरि पाहाती गोपाळ [पं. सकळ.] | ह्मणती सकळ [पं. गोपाळ.] आह्मी नेणों ॥१० ॥ नेणों ह्मणती 
हें करितोसि काई । आह्यां तुझी आई देइल सिव्या ॥ ११ ॥ आपुलिया कानां ठेवुनियां [त. दे. देउनियां.] हात । 
सकळीं निमित्य टाळियेळलें ॥ १२ ॥ निमित्याकारणें [दे. त. वेचिले.] रचिळें कारण । गेला नारायण खांदीवरी ॥ 




















विषयानुक्रम 








१३ ॥ खांदीवरी पाव ठेवियेला देवें । पाडावा त्या भावें चेंडू तळीं ॥ १४ ॥ तळील नेणती तुका ह्मणे भाव । 
अंतरींचा [पं. अंतरीचें देव कळो नेदी .] देव जाणों नेदी ॥१५॥ 





४५४३. नेदी कळों केल्याविण तें कारण । दाखवी आणून अनुभवा ॥ १ ॥ न पुरेसा हात घाली 
चेंडूकडे [दे. त. चेंडाकडे.] | [त. ह्मणतील.] ह्मणीतळें गडे सांभाळावें ॥२ ॥ सांभाळ करितां सकळां जिवांचा । 
गोपाळांसि वाचा ह्मणे बरें ॥३॥ बरें विचारुनी करावें कारण | ह्मणे नारायण बऱ्या बरें ॥४ ॥ बरें ह्मणउनि 
तयांकडे पाहे । सोडविला जाय चेंडू तळा ॥ ५ ॥ तयासवें [दे. दडी.] उडी घातली अनंतें । गोपाळ [पं. रडत.] 
रडते येती घरा ॥ ६ ॥ येतां [पं. लोकीं त्यांचा.] त्यांचा लोकीं देखिला कोल्हाळ । सामोरीं सकळ आलीं पुढें ॥७॥ 
पुसती ते [त. दे. पुसतील मात०.] मात [पं. तया गोपाळासी.] आपआपल्यासि । हरिदुःखें त्यांसी न बोलवे ॥८॥न 
बोलवे हरि बुडालासें मुखें । कुटितील दुःखें उर माथे ॥ ९ ॥ [पं. मायबाप.] मायबापें तुका ह्मणे न देखती । ऐसें 
दुःख चित्तीं गोपाळांच्या ॥१० ॥ 

















४५४४. गोपाळां उमडु नावरे दुःखाचा । कुंटित हे वाचा जाली त्यांची ॥ १ ॥ जालें काय ऐसें न कळे 
कोणासी । ह्मणती तुह्यांपासीं देव होता ॥ २ ॥ देवासवें दुःख न [पं. पवती.] पवते ऐसें । कांहीं अनारिसें दिसे 
आजी ॥ ३ ॥ आजि दिसे हरि फांकला यांपाज्ीं । ह्मणउनि ऐशी परि जाली ॥ ४ ॥ जाणविल्याविण कैसें कळे 
[त. यासी.] त्यांसि । [त. ज्ञाहाण्या.] शाहाणे तयांसि कळों आळे ॥५॥ कळों आलें तीहीं फुंद शांत केला | ठायींचा 
च त्यांला थोडा होता ॥ ६ ॥ होता तो विचार सांगितला जना । गोपाळ शाहाणा होता त्याणें ॥७॥ सांमे आतां 
हरि तुह्मां आह्यां नाहीं । [पं. बुडालासे.] बुडाला तो डोहीं यमुनेच्या ॥ ८ ॥ [पं. त्यासि.] यासी अवकाश नव्हे चि 
पुसतां । जालिया अनंता कोण [त. काय.] परि ॥ ९ ॥ परि त्या दुःखाची काय सांगो आतां । तुका ह्मणे माता 
लळोकपाळा [त. दे. लोकपाळ.] ॥ १० ॥ 











४५४५. पाषाण फुटती तें दुःख देखोनि । करितां गौळणी शोक लोकां ॥ १ ॥ काय ऐसें पाप होतें 
आह्यांपासीं । बोळती एकासी एक एका [त. एके.] ॥ २ ॥ एकांचिये डोळां असुं बाह्यात्कारी । नाहीं तीं अंतरीं 
जळतील ॥३ ॥ जळतील एके अंतर्बाह्यात्कारें | टाकिलीं लेकुरे कडियेहूनि ॥ ४ ॥ निवांत चि एकें राहिलीं 
निश्चित [पं. निश्चिते.] । बाहेरी ना आंत जीव त्यांचे ॥ ५ ॥ त्यांचे जीव [पं. जीवावरी.] वरी आले त्या सकळां । एका 
त्या गोपाळांवांचूनियां ॥ ६ ॥ वांचणें तें आतां खोटें [कोठें.] संवसारीं । नव्हे भेटी जरी हरिसवें ॥७॥ सवें 
घेऊनियां चाळली गोपाळां । अवघीं च बाळा नर नारी ॥ ८ ॥ नर नारी नाहीं मनुष्यांचें नांव [दे. नावे.] । गोकुळ 
हें गांव सांडियेळें ॥ ९ ॥ सांडियेलीं अन्ने संपदा सकळ । चित्तीं तो गोपाळ धरुनि जाती ॥ १० ॥ तिरीं [पं. तीरी 
उभ्या माना घाळूनियां गाई .] माना घाळूनियां उभ्या गाई । तटस्थ या डोहीं यमुनेच्या ॥११ ॥ यमुनेच्या तिरीं झाडें 
वृक्ष वल्ली । दुःखें कोमाइलीं कृष्णाचिया ॥ १२ ॥ यांचें त्यांचें दुःख एक जालें तिरीं । मग शोक करी मायबाप ॥ 
१३ ॥ मायबाप तुका ह्मणे सहोदर । तोंवरी च तीर न पवतां ॥१४॥ 























४५४६. तीर देखोनियां यमुनेचें जळ । कांठीं च कोल्हाळ करिताती ॥ १ ॥ कइवाड नव्हे घालावया 
उडी । आपणासि ओढी भय मागें ॥२॥ मागें सरे माय पाउला पाउलीं । [त. दे. आपल्या.] आपळें च घाली धाकें 
अंग ॥ ३ ॥ अंग राखोनियां [पं. माया.] माय खेद करी । अंतरीचे हरी जाणवळें ॥ ४ ॥ जाणवले मग देवें दिली 
बुडी | तुका ह्मणे कुडी भावना हे ॥५॥ 











४५४७. भावनेच्या मुळे अंतरला देव | शिरला संदेह भये पोटीं ॥१ ॥ पोटीं होतें मार्गे जीव द्यावा ऐसें । 
बोलिल्या सरिसें न करवे ॥२ ॥न करवे त्याग या [दे. त. जीवाचा या.] जीवाचा [पं. नाश.] नास | नारायण त्यास 


विषयानुक्रम 


अंतरला ॥३ ॥ अंतरला बहु बोलतां वाउगें । अंतरींच्या त्यागेंविण गोष्टी ॥४ ॥ गोष्टी सकळांच्या आइकिल्या 
देवें | कोण कोण्याभावें रडती तीं ॥५॥ तीं गेलीं घरास आपल्या सकळ । गोधने गोपाळ लोक माय ॥६॥ 
मायबापांची तों ऐसी जाली गति । तुका ह्मणे अंतीं कळो आळें ॥७॥ 








४५४८. आला त्यांचा [दे. त. यांचा भाव.- पं. भाव त्यांचा.] भाव देवाचिया मना । अंतरीं कारणांसाटीं होता ॥ 
१॥ होता भाव त्यांचा पाहोनि निराळा | नव्हता पातांळा गेला आधीं ॥ २ ॥ आधीं पाठीमोरीं जालीं तीं सकळे | 
मग या गोपाळे बुडी दिली ॥३ ॥ दिली हाक [पं. तेणे.] त्यागें जाऊनि पाताळा । जागविळें काळा भुजंगासि ॥४ 
॥ भुजंग हा होता निजला मंदिरीं । निर्भर अंतरीं गर्वनिधि ॥५॥ गर्व हरावया आला नारायण । मिस या करून 
चेंडुवाचें ॥६ ॥ चेंडुवाचे मिसें काळ्या नाथावा | तुका ह्मणे देवा कारण हें ॥७॥ 








४५४९. काळ्याचे मागे चेंडु पत्नीपाशीं । तेजःपुंज राशी देखियेला ॥१ ॥ लावण्यपूतळा मुखप्रभाराशी 
। कोटि रवि शक्ञी उगवले ॥२॥ उगवला खांब [पं. खांबा.] कर्दळीचा गाभा | ब्रीदें वांकी नभा देखे पायीं ॥३॥ 
पाहिला सकळ तिनें न्याहाळूनि । कोण या जननी विसरली [दे. त. विसंबली.] ॥ ४ ॥ विसरु हा तीस कैसा याचा 
जाला । जीवाहुनि [दे. त. वाल्हा.] वाला दिसतसे ॥५ ॥ दिसतसे रूप गोजिरें लाहान । पाहातां लोचन सुखावले 
॥६ ॥ पाहिलें पर्तोनि काळा दुष्ठाकडे । मग ह्मणे कुडें जालें आतां ॥ ७ ॥ [पं. आतां उठोनियां खाईल.] आतां हा 
उठोनि खाईल या बाळा । देईल वेल्हाळा माय जीव ॥ ८ ॥ जीव याचा कैसा वांचे ह्मणे नारी । मोहिली अंतरीं 
हरिरूपें [पं. हरिरूपी.] ॥ ९ ॥ रूपें अनंताचीं [पं. अनंत अपार.] अनंतप्रकार | न कळे साचार तुका ह्मणे ॥१० ॥ 














४५५०. ह्मणे चेंडू कोणे आणिला या ठाया । आलों पुरवाया कोड त्याचें ॥ १ ॥ त्याचें आइकोन निष्ठुर 
वचन । भयाभीत मन जालें तीर्चे ॥ २ ॥ तिची चित्तवृत्ति होती देवावरी । आधीं ते माघारी फिरली वेगीं ॥३॥ 
वेगीं मन गेलें भ्रताराचे सोयी । विघ्न आलें कांहीं आह्यांवरी ॥४ ॥ वरि उदकास अंत [पं. नाहीं अंतपार.] नाहीं पार 
। अक्षोभ सागर भरलासे ॥५॥ संचार करूनि कोण्या वाटे आला । ठायीं च देखिला अवचिता ॥६ ॥ अवचिता 
नेणों येथें उगवला । दिसे [पं. दिसतो.] तो धाकुला बोल मोठे ॥ ७ ॥ मोठ्याने बोलतो भय नाहीं मनीं । केला 
उठवूनी काळ जागा ॥ ८ ॥ जागविला काळसर्प तये वेळीं । उठिला कलछ़ोळीं विषाचिये ॥ ९ ॥ यमुनेच्या 
डोहावरी आला ऊत । काळयाकृतांतधुधुकारें [दे. धूदकारें] ॥ १० ॥ कारणें ज्या येथें आला नारायण । जालें 
दरुषण दोघांमध्ये [त. दे. मधी.] ॥ ११ ॥ दोघांमध्ये [पं. बोल जाले.] जाळे बोल परस्परें । [पं. प्रसंगे.] प्रसंग उत्तरें 
युद्धाचिया ॥ १२ ॥ चिंतावला चित्तीं तोंडे बोळे काळ । करीन सकळ ग्रास तुझा ॥ १३ ॥ जाला सावकाश झेप 
घाली वरी । तंव [पं. हाणी.] हाणे हरि मुष्टिघातें ॥ १४ ॥ तेणें काळें त्यासि दिसे काळ तैसा । हरावया जैसा जीव 
आला ॥ १५ ॥ आठवले काळा हाकारिलें गोत | मिळालीं [दे. बहुतें.] बहुत नागकुळें ॥ १६ ॥ कल्हारीं संधानीं 
वेष्टियेला [दे. त. धरियेला.] हरि । [त. अवघ्या.] अवघा विखारीं व्यापियेला ॥ १७ ॥ यांस तुका ह्मणे नाहीं भक्‍ताविण 
।गरुडाचें चितन केलें मनीं ॥१८ ॥ 

















४५५१. निजदास उभा तात्काळ पायापें । स्वामी देखे सर्पे वेष्टियेला [पं. वेढियेला.] ॥ १ ॥ लहानथोरें 
होतीं मिळालीं [त. अपार.] अपारें । त्याच्या [दे. धुदकारें.] धुधुकारें निवारलीं ॥ २ ॥ निघतां [दे. त. आफटी.] आपटी 
धरूनि धांवामधीं । [पं. एका ते चि वधी माथां पाये.] एकाचे चि वधी माथे पाये ॥३ ॥ एकीं जीव दिले येतां च त्या धाकें 
। येतील तीं एके काकूलती ॥ ४ ॥ यथेष्ट [पं. भक्षिले.] भक्षिलीं पोट धाये वरी । तंव ह्मणे हरि पुरे आतां ॥५॥ 
आतां करूं काम आलों जयासाटीं । हरी घाली मिठी काळयासि ॥ ६ ॥ यासि नाथूनियां नाकीं दिली दोरी । 
चेंडू [पं. भारा.] भार शिरीं कमळांचा ॥ ७ ॥ चालविला वरी बैसे नारायण । गरुडा [आलिंगण.] आळंगुन बहुडविलें 





विषयानुक्रम 





॥८ ॥ विसरु न पडे संवगड्या गाई । यमुनेच्या डोहीं लक्ष त्यांचें ॥ ९ ॥ त्याच्या गोष्टी कांठीं बैसोनि सांगती । 
बुडाला दाविती येथें हरि ॥१० ॥ हरीचे चिंतन करितां आठव | तुका ह्मणे देव आला वरी ॥११ ॥ 








४५५२. [पं. अवचिता.] अवचित त्यांणीं देखिला भुजंग | पळतीळ मग हाउ आला ॥१ ॥ आला धेऊनियां 
यमुनेबाहेरी । पालवितो [पं. हरि.] करीं गडियांसि ॥ २ ॥ गडियांसि ह्मणे वैकुंठनायक । या रे सकळिक 
मजपाश्ीं ॥३॥ मजपाशीं तुह्यांभय काय करी । जवळि या दुरी जाऊं नका ॥ ४ ॥ कानीं आइकिले गोविंदाचे 
बोल । ह्मणती मवल चला पाहों ॥५ ॥ पाहों आले हरीजवळ सकळ । गोविंदें [पं. गोधने.] गोपाळ आळिंगिळे ॥६ 
॥ आल्या गाई वरी घालितील माना । वोरसलें [पं. वोरसल्या.] स्तना [त. स्थना.] क्षीर लोटें ॥ ७ ॥ लोटती [पं. 
सकळ.] सकळें एकावरी एक । होउनि पृथक कुर्वाळलीं [त. कृवाळिलीं. पं. कुरवाळिली.] ॥ ८ ॥ कुर्वाळलीं [त. कृवाळिलीं. 
पं. कुरवाळिली.] आनंदें घेती चारापाणी | तिहीं चक्रपाणी देखियेला [त. देखिलिया.] ॥ ९ ॥ त्यां च पाशी होता परि 
केली माव । न कळे संदेह पडलिया ॥ १० ॥ याति वृक्ष वल्ली होत्या कोमेलिया । त्यांसि कृष्णे काया दिव्य 
दिली ॥११ ॥ दिलें गोविंदें त्या पदा नाहीं नाश । तुका ह्मणे आस निरसली ॥ १२ ॥ 




















४५५३. आस निरसली गोविंदाचे भेटी । संवसारा [त. संवसार तुटी०.] तुटी पुढिळिया ॥ १ ॥ पुढें [पं. 
पाठविले गोविंदें गोपाळ । *चपळ्हातीं०.] पाठविलें गोविंदें गोपाळां । देउनि चपळां हातीं गुढी ॥२॥ हाका आरोळिया 
देउनि नाचती । एक सादाविती हरि [त. दे. आले.] आळा ॥ ३ ॥ आरंधीं पडिलीं होतीं तयां घरीं । संकीर्ण त्या 
नारी नरळोक ॥ ४ ॥ लोका भूक तान नाहीं निद्रा डोळा । रूप वेळोवेळां आठविती ॥ ५ ॥ आहाकटा मग 
करिती गेलिया । आधीं ठावा तयां नाहीं कोणा ॥६॥ आधीं चुकी मग घडे आठवण | तुका ह्मणे जन परिचयें ॥ 
७॥ 




















४५५४. जननी हे ह्मणे आहा काय जालें । शरीर रक्षिळें काय काजे ॥ १ ॥ काय [त. काजे.] काज आतां 
हरिविण जिणें । नित्य दुःख कोणें सोसावे हें ॥२॥ हें दुःख न सरे हरि न भेटे तों । त्यामागे चि जातों एका वेळे 
॥३ ॥ एकवेळ जरी देखते मी आतां । तरी जीवापरता न करिते ॥४ ॥ करितां हे मात हरीर्चे चिंतन । शुभ तो 
शकुन तुका ह्मणे ॥५॥ 

















४५५५. शुभ मात तिहीं आणिली गोपाळीं । चेंडू वनमाळी घेउनि आळे ॥ १ ॥ आली दारा देखे 
हरुषाची गुढी । सांगितली [त. सांगतील.] पुडी [पं. हरुष.] हरुषें मात ॥ २ ॥ हरुषलीं माता केळें निंबळोण । 
गोपाळांवरून कुरवंडी ॥ ३ ॥ गोपाळां भोवतें मिळालें गोकुळ । अवघीं सकळ लहान थोरें ॥४॥ थोर सुख 
जालें ते काळीं आनंद । [त. सांगतां] सांगती गोविंद वरि आला ॥ ५ ॥ आले वरि बैसोनियां नारायण । काळया 
नाथून वहन केलें ॥६॥ नगराबाहेरी निघाले आनंदें । लावूनियां वारे नाना घोष ॥ ७ ॥ नारायणापुढें गोपाळ 
चालती । आनंदें नाचती गाती गीत ॥ ८ ॥ तंव तो देखिला वैकुंठींचा पती । लोटांगणीं [पं. येती.] जाती सकळ 
ही ॥९ ॥ सकळ ही एका भावें आलिंगिळे । अवघियां जाले अवघे हरि ॥ १० ॥ हरि [पं. आलिंगनीं.] आलिंगनें 
हरिरूप जालीं । आप विसरलीं आपणास ॥ ११ ॥ सकळांसी सुख एक दिलें देवें । [दे. त. मायबापां भावें.] 
मायबापभावें लोकपाळां ॥१२ ॥ मायबाप देवा नाहीं लोकपाळ | सारिखीं सकळ तुका ह्मणे ॥१३॥ 














४५५६. नेणें [त. वर्णा.] वर्ण धर्म जीं आलीं सामोरीं । अवघीं च हरी आळिंगिलीं [पं. आळिंगिला.] ॥ १ ॥ हरि 
ळोकपाळ आले नगरांत । सकळांसहित [त. मायबापा.] मायबाप ॥ २ ॥ पारणें तयांचे जाळें एका वेळे | देखिले 
सावळें परब्रह्म ॥३ ॥ ब्रह्मानंदे लोक सकळ नाचती । गुडिया उभविती घरोघरीं ॥४ ॥ घरोघरीं सुख आनंद 
सोहळा । सडे रंग माळा चौकदारीं ॥ ५ ॥ दारीं वृंदावर्ने तुळसीचीं बर्ने । रामकृष्णगाणें नारायण ॥ ६ ॥ 








विषयानुक्रम 





नारायण तिहीं पूजिला बहुतीं । नाना पुष्पयाती करूनियां ॥ ७ ॥ यांचें त्रद्ष्ण नाहीं फिटलें मागील । पुढें 
भांडवल जोडिती हीं ॥८ ॥ हीं नव्हतीं कधीं या देवा वेगळीं । केला वनमाळी सेवात्र्ष्णी ॥ ९ ॥ सेवाक्र्णें तुका 
ह्मणे रूपधारी । भक्तांचा कैवारी नारायण ॥ १० ॥ 





४५५७. नारायण आले निजमंदिरासि । जाले या लोकांसि बहुडविते ॥ १ ॥ बहुडविले बहु केलें 
समाधान । विसरु [पं. हा.] तो क्षण नका माझा ॥ २ ॥ मात सांगितली सकळ वृत्तांत | केलें दंडवत सकळांनीं ॥ 
३॥ सकळां भातुकें वांटिल्या साखरा | [त. गेले आपलाल्या घरा लोक.] आपलाल्या घरा लोक गेले ॥४॥ लोक गेले 
कामा गाईपें गोपाळ । वारळी सकळ लोभापाठी ॥ ५ ॥ लोभ दावुनियां आपला विसर । पाडितो कुमर 
धनआशा ॥६ ॥ आडोचे बांधले तुका ह्मणे जन । काय नारायण ऐसा [पं. जाणे ऐसा.] जाणे ॥७॥ 











४५५८. जाला कवतुक करितां रोकडें । आणीक ही पुढें नारायण ॥ १ ॥ येउनियां पुढें धरिला मारग । 
हरावया भाग इंद्रयाजीं [पं. दे. इंद्रापाशी.] ॥ २ ॥ इंद्रा दहीं दुध तूप नेतां लोणी । घेतलें हिरोनि वाटे त्यांचें ॥३॥ 
हिरोनि घेतल्या कावडी सकळा । ह्मणती गोपाळा बरें नव्हे ॥४॥ नव्हे तेंचि करी न भे कळिकाळा | तुका 
ह्मणे लीळा खेळे देव ॥५॥ 








४५५९. खेळ नव्हे बरा इंद्र कोपलिया । देव ह्मणे तयां भेऊं नका ॥१ ॥ नका धरूं भय धाक कांहीं 
मनीं । बोळे चक्रपाणि गौळियांसि ॥ २ ॥ गौळियांसि धीर नाहीं या वचनें । आशंकितमनें वेडावलीं ॥३॥ 
वेडावलीं त्यांसि न कळतां माव । देवाआदिदेव नोळखतां ॥ ४ ॥ नोळखतां दुःखें [पं. वाहातील शिरी ।] वाहाती 
शरीरीं । तुका ह्मणे वरी [त. भार पाठी] भारवाही ॥५ ॥ 


४५६०. भारवाही नोळखती या अनंता । जवळी असतां अंगसंगें ॥१ ॥ अंगसंगें तया न कळे हा देव | 
कळोनि संदेह [त. मागुताले.] मागुताला ॥ २ ॥ मागुती पडती चिंतेचिये डोहीं । जयाची हे नाहीं बुद्धि स्थिर ॥३॥ 
बुद्धि स्थिर होठं [पं. राहो.] नेदी नारायण । आशाबद्ध जन लोभिकांची [पं. लोमिकांसी.] ॥ ४ ॥ लोभिकां [त. लोकां हे 
न०.] न साहे देवाचें करणें । तुका ह्मणे तेणें दुःखी होती ॥५॥ 








४५६१. दुःखी होती लोभें करावें तें काई । उडतील गाई हौसी आतां ॥ १ ॥ आणीकही कांहीं होईल 
अरिष्ट । नायिके हा धीट सांगितलें ॥२ ॥ सांगों चला याच्या मायबापांपाज्ीं । निघाळे घरासि देवा रागें ॥३॥ 
रागें काला देतां न घेती कवळ । टोकवी गोपाळ क्रोधियांसि ॥ ४ ॥ क्रोध देवावरि धरियेला राग | तुका ह्मणे 
भागन लभती ॥५॥ 








४५६२. भाग त्या सुखाचे वांकड्यां बोबड्यां । आपलिया गड्यां भाविकांसि ॥ १ ॥ भारवाही गेले 
टाकुनि कावडी । नवनीतगोडी भाविकांसि ॥ २ ॥ काला करूनियां वांटिलां सकळां । आनंदें गोपाळांमाजी 
खेळे ॥३ ॥ खेळेमेळें दहीं दुध [पं. लोणी.] तूप खाती । भय नाहीं चित्तीं कवणाचें ॥४ ॥ कवणार्चे चाळे तुका 
ह्मणे बळ । जयासी गोपाळ साह्य जाला ॥५॥ 








४५६३. जाणवलें इंद्रा चरित्र सकळ | [त. वांकल्या.] वांकुल्या गोपाळ दाविताती ॥१ ॥ तातडिया मेघां 
आज्ञा करी राव । गोकुळींचा ठाव उरों नेदा [त. नेदी.] ॥ २ ॥ नेदाविया गाई ह्यसी वांचों लोक । पुरा सकळिक 
सिळाधारीं ॥ ३ ॥ धाक नाहीं माझा गोवळियां [पं. गोंळियांच्या पोरां || पोरां । सकळिक मारा ह्मणे मेघां ॥४॥ 





विषयानुक्रम 


ह्मणविती देव आपणां तोंवरी [पं. तंववरी । नाहीं जंववरी०.] | जंव नाहीं वरी कोपलों मी ॥५ ॥ मीपणें हा देव न कळे 
चि त्यांसी । अभिमानें रासि गर्वाचिया ॥ ६ ॥ अभिमानरासि जयाचिये ठायीं । तुका ह्मणे तई देव दुरी ॥७॥ 








४५६४. देव त्यां फावला भाविकां गोपाळां । नाहीं तेथें कळा अभिमान ॥१ ॥ नाडलीं आपल्या आपण 
चि एकें । संदेहदायकें बहुफारें ॥ २ ॥ फारें चाळविलीं नेदी कळों माव । देवाआदिदेव विश्वंभर ॥३॥ 
विश्वासावांचुनि कळो नये खरा । अभक्तां [त. अंधारा.] अधीरा जैसा तैसा ॥ ४ ॥ जेसा भाव तैसा जवळि त्या 
दुरि। तुका ह्मणे हरि देतो [पं. घेतो देतो.] घेतो ॥५॥ 





४५६५. तो या साच भावें न कळे चि इंद्रा । ह्मणउनि धारा घाली सिळा [पं. मेघा.] ॥ १ ॥ [पं. घाली मेघ 
धारा.] घाली धारा मेघ कडाडिला माथा । वरि अवचिता देखियेला ॥ २ ॥ देखती पाऊस वोळला गोपाळ | 
भ्याले हे सकळ विचारिती ॥३ ॥ विचार पडला विसरळे खेळ | अन्याय गोपाळ ह्मणती केला ॥४ ॥ लागलेंसे 
गोड न कळे ते काळीं । भेणे वनमाळी आठविती ॥ ५ ॥ आतां काय कैसा [त. ऐसा.] करावा विचार । गोधनासि 
थार आपणिया ॥ ६ ॥ यांचिया विचारें होणार तें काई । तुका ह्मणे ठायीं वेडावलीं ॥७॥ 








४५६६.वेडावलीं काय करावें या काळीं । ह्मणे वनमाळी गोपाळांसि ॥ १ ॥ शिरी [पं. शिरीं गोवर्धन धरा 
उचलूनि ।.] धरूं गोवर्द्धन उचळूनि । ह्मणे तुह्मी कोणी भिऊं नका ॥ २ ॥ नका सांडूं कोणी आपला आवांका । 
मारितां या हाका आरोळिया ॥ ३ ॥ अडांकित चित्ते न [पं. वाटे.] वटे त्यां खरें । धाकें च ते बरें ह्मणती चला ॥४ 
॥ चित्तीं धाक परि जवळी अनंत | तुका ह्मणे घात होऊं नेदी ॥५॥ 








४५६७. नेदी दुःख देखों दासा नारायण । ठेवी निवारून आल्या आधीं ॥१ ॥ आधीं [पं. शुद्ध पुढ.] पुढें 
शुद्ध करावा मारग | [पं. दासामागेंमागे.] दासांमागें मग सुखरूप ॥ २ ॥ पर्वतासि हात लाविला अनंते । तो [त. तें] 
जाय वरते आपेंआप ॥ ३ ॥ आपल्याआपण उचलिला गिरी । गोपाळ हे [त. फेरी.] करी निमित्यासि ॥४॥ 
निमित्य करूनि करावें कारण | करितां आपण कळों नेदी ॥५ ॥ दिनाचा कृपाळु पतितपावन । हें करी वचन 
सांच खरें ॥६॥ सांगणें न लगे सुखदुःख दासा । तुका ह्मणे ऐसा कृपावंत ॥ ७ ॥ 

















४५६८. कृपावंतें हाक दिळी सकळिकां । माजिया रे नका राहों कोणी ॥ १ ॥ निघाले या भेणें 
पाउसाच्या जन । देखे गोवर्धन उचलिला ॥ २ ॥ लाविले गोपाळ फेरीं चहूंकडे । हांसे फुंदे रडे कोणी धाकें ॥ 
३ ॥ धाकें हीं सकळ निघालीं [पं. निघाले.] भीतरी । उचलिला गिरी तयाखालीं ॥ ४ ॥ तयाखालीं गाई वत्सें 
आलीं लोक । पक्षी सकळिक जीवजाति ॥५ ॥ जिहीं ह्मणविलें हरीचे अंकित । जातीचे ते होत कोणी तरी ॥६ 
॥ जाति कुळ नाहीं तयासि प्रमाण । अनन्या अनन्य तुका ह्मणे ॥७॥ 














४५६९. त्यांसि राखे खळे आपुले जे दास | कळिकाळासि वास पाहों नेदी ॥१ ॥ पाउस न येतां केळी 
यांची थार । लागला तुषार येऊं मग ॥ २ ॥ येउनि दगड बैसतील गिरी । वरुषला धारीं शिळांचिये ॥३॥ 
शिळांचिये धारीं वरुषला आकांत । होता दिवस सात एक सरें ॥४ ॥ एक सरें गिरि धरिला गोपाळीं । होतों 
[होता भावबळी. आह्या ऐसा ।. त. होता भावबळी आह्मी ऐसा.] भाव बळी आह्मी ऐसे ॥५॥ ऐसें कळों आलें देवाचिया चित्ता । 
ह्मणे तुह्लीं आतां हात सोडा ॥ ६ ॥ हांसती गोपाळ करूनि नवळ । आइकोनि बोल गोविंदाचे ॥७ ॥ दावितील 
डोया गुडघे कोपर । फुटले ते [पं. तो.] भार उचलितां ॥ ८ ॥ भार आह्यांवरि घालुनि निराळा । राहिलासि 
डोळा चुकवुनि ॥९ ॥ निमित्य अंगुळी लावियेली बरी । पाहों कैसा गिरी धरितोसि ॥ १० ॥ सिणले हे [पं. ही होते 











विषयानुक्रम 


ठायींच त्या भारें ..] होते ठायींच्या त्या भारे । लटिकें चि खरें मानुनियां ॥११ ॥ यांणीं अंत पाहों आदरिला याचा | 
तुका ह्मणे वाचा वाचाळ ते ॥१२॥ 





४५७०. वाचाळ लटिके अभक्त जे खळ । आपुलें तें बळ [दे. वाखाणीती.] वाखाणावें ॥१ ॥ बळे हुंबरती 
सत्य त्यांन कळे । नुघडती डोळे अंधळ्यांचे ॥ २ ॥ आसुडिल्या माना हात पाय नेटें । तंव भार बोटें उचलिला 
॥३॥ लटिका चि आह्मीं सीण केला देवा । कळों आलें तेव्हां सकळांसि ॥४ ॥ आलें कळों तुका ह्मणे अनुभवें 
। मग अहंभावें सांडवळे [दे. सांडवली.] ॥५ ॥ 











४५७१. सांडवळे सकळांचे अभिमान । आणिले हरण लोटांगणीं ॥ १ ॥ लोटांगणीं आले होऊनियां 
दीन । मग नारायण ह्मणे भळें ॥२ ॥ भला [पं. तुत्ली आजी.] आजि तुह्यी केला साच पण । गिरि गोवर्धन 
उचलिला ॥३ ॥ लागती चरणा सकळ ते काळीं । आह्मांमर्ध्ये बळी तूंचि एक ॥४॥एकातुजविणन यों 
आह्मी कामा | कळों कृष्णा रामा आलें आजी ॥ ५ ॥ आजिवरि आह्यां होता अभिमान | नेणतां चरणमहिमा 
तुझा ॥ ६ ॥ तुझा पार आह्मी नेणों नारायणा । नखीं गोवर्द्धना राखियेळें ॥ ७ ॥ राखियेलें गोकुळ आह्मां 
सकळांसि । [त. दगडाचे.] दगडाच्या राज्ञी वरुषतां ॥ ८ ॥ वर्णावे तें काय तुझें महिमान । धरिती चरण [त. दे. 
सकळिक.] सकळ ही ॥९ ॥ सकळ ही तान विसरलीं भूक । सकळ ही सुख दिलें त्यांसि ॥ १० ॥ त्यासि कळों 
आला वैकुंठनायक । तुका ह्मणे लोक निर्भर ते ॥११॥ 














४५७२. लोकां कळो आला देव आह्यांमधीं । टाकिली उपाधि तिहीं शंका ॥ १ ॥ शांका नाहीं थोरां 
लाहानां जीवांसि | [पं. कळला हृषीकेशी तेव्हां मग .] कळला हा हृषीकेशी मग ॥२ ॥ मग मनीं जाले निर्भर सकळ । 
संगें लोकपाळ कृष्णाचिया ॥ ३ ॥ कृष्णाचिया ओंव्या गाणें गाती गीत । कृष्णमय चित्त जालें त्यांचें ॥४॥ 
त्यांसि ठावा नाहीं बाहेरिल भाव । अंतरीं [पं. अंतरींचें वाव-.] च वाव सुख जालें ॥ ५ ॥ [पं. सुख तथा दीसे०.] सुखें तया 
दीस न कळे हे राती । अखंड या ज्योती गोविंदाची ॥ ६ ॥ चिंतर्ने चि धालीं न लगे अन्नपाणी । तुका ह्मणे मनीं 
समाधान ॥७॥ 











४५७३. समाधान त्यांचीं इंद्रियें सकळ । जयां तो [पं. ते.] गोपाळ समागमे ॥ १ ॥ गोविंदाचा जाळा 
प्रकाश भीतरी । मग त्यां बाहेरी काय काज ॥ २ ॥ [पं. काम काज.] काज काम त्यांचे सरले व्यापार । नाहीं आप 
पर माझें तुझें ॥३॥ माया सकळांची सकळां ही वरी । विषय तें हरि दिसों नेदी ॥४॥ दिसे तया आप [पं. 
पराचे.] परावें सारिखें । तुका ह्मणे सुखें कृष्णाचिया ॥५॥ 





४५७४. कृष्णाचिया सुखें भुक नाहीं तान । सदा समाधान सकळांचे ॥१ ॥ कळलें चि नाहीं [पं. किती 
जाले.] जालें किती दिस | बाहेरिळ वास [पं. बास] विसरलीं ॥ २ ॥ विसरु [पं. विसर.] कामाचा तुका ह्मणे जाला | 
उद्वेग राहिला जावें यावें ॥३॥ 








४५७५. जावें बाहेरी हा नाठवे विचार । नाहीं समाचार ठावा कांहीं ॥१ ॥ कांहीं न कळे तें कळों आलें 
देवा । मांडिला रिघावा कवतुक ॥२ ॥ कवतुकासाठीं भक्‍त देहावरि । आणिताहे हरि बोलावया ॥३ ॥ यासि 
नांव रूप नाहीं हा आकार । कळला साचार [दे. त. भक्‍ती मुखें.] भक्‍ता मुखें ॥४ ॥ मुखें भक्‍तांचिया बोळतो आपण 
। अंगसंगें भिन्न नाहीं दोघे [त. दे. दोघा.] ॥५ ॥ दोघे वेगळाले ळेखिल जो कोणी | तयाचा मेदिनी बहु भार ॥६॥ 
तयासी घडलीं सकळ ही पापें । भक्‍तांचिया कोपें निंदा द्वेषें ॥७ ॥ द्वेषियाचा संग न घडावा कोणा । विष जेंवी 
प्राणां नाह करी ॥ ८ ॥ करितां आइके निंदा या संतांची । तया होती ते चि अधःपात ॥ ९ ॥ पतन उद्धार 














विषयानुक्रम 


संगाचा महिमा । त्यजावें अधमा संत सेवीं ॥ १० ॥ संतसेवीं [त. सेवी संत.] जोडे महालाभरासी । तुका ह्मणे 
यासि नाझ नाहीं ॥११॥ 


४५७६. नाहीं नाश हरि आठवितां मुखें । जोडतीळल सुखें सकळ ही ॥१ ॥ सकळ ही सुखें वोळलीं 
अंतरीं । मग त्याबाहेरी काय काज ॥ २ ॥ येऊं विसरलीं [पं. «विसरले बाहेरी गोपाळ । तल्लीन सकळ कृष्ण०.] बाहेरी 
गोपाळे । तल्लीन सकळे कृष्णसुखें ॥३॥ सुख तें योगियां नाहीं समाधीस । दिलें गाई वत्स प्ञु जीवां ॥४॥ 
वारला पाऊस केव्हां नाहीं ठावा । तुकां ह्मणे देवावांचूनियां ॥५॥ 





४५७७. यांसि समाचार सांगतों सकळा । चलावें गोकुळा [पं. गोपाळा.] ह्मणे देव ॥१ ॥ देव राखे तया 
आडलिया काळें । देव सुखफळें देतो दासां ॥ २ ॥ दासां दुःख देखो नेदी आपुलिया । निवारी आलिया न 
कळतां ॥३ ॥ नाहीं मेघ येतां [पं. जातां येता.] जातां देखियेला । धारीं वरुषला शिळांचिये [पं. झिळांचिया.] ॥ ४ ॥ 
एवढें [पं. सांकडें भक्‍ताचें.] भक्‍तांचें सांकडें अनंता । होय निवारिता तुका ह्मणे ॥५॥ 














४५७८. काकुलती [पं. एक.] एकें पाहाती बाहेरी । तया ह्मणे हरि वोसरला ॥ १ ॥ वोसरला मेघ आला 
होता काळ | बाहेरी सकळ आले लोक ॥२॥ कवतुक जालें ते काळीं आनंद । कळला गोविंद साच भावें ॥ ३ 
॥ भावें तयापुढें नाचती [पं. सकळ.] सकळें । गातील मंगळें [पं. मंगळ.] ओंव्या गीत ॥ ४ ॥ गीत गाती ओंव्या 
रामकृष्णावरी | गोपाळ मोहोरी [पं. वाहाती.] वाती पांवे ॥५ ॥ [पं. वत्स.] वत्सें गाई पज्नू नाचती आनंदें । वेधलिया 
छंदें गोविंदाच्या ॥६ ॥ चित्त वेधियेळें गोविंदें जयाचें । कोण [त. कोण दइवाचें.] तें दैवाचे तयाहुनि ॥ ७ ॥ तयाहुनि 
कोणी नाहीं भाग्यवंत । अखंड सांगात गोविंदाचा ॥ ८ ॥ गोविंदाचा संग तुका ह्मणे ध्यान । गोविंद ते जन 
गोकुळींचे ॥९ ॥ 














४५७९. गोकुळींची गती कोण जाणे परि । पाहों आला वरी इंद्रराव [त. इंद्ररावो.] ॥ १ ॥ इंद्रापाशीं मेघ 
बोलती बडिवार । सकळ संहार करुनि आलों ॥ २ ॥ आतां जीव [पं. «नाहीं जीव सांगावया राणीं .] नाहीं सांगाया ते 
रानीं । पुरिलें पाषाणीं शिळाधारीं ॥३ ॥ रिता कोठे नाहीं [पं. उरो.] राहों दिला ठाव । जल्पती तो भाव न कळतां 
॥४॥ न कळतां देव बळे हुंबरती । साच ते पावती अपमान ॥५ ॥ भाव न कळतां केली तोंडपिटी । इंद्र आला 
दृष्टी पाहावया ॥६॥ पाहतां तें आहे जेसें होतें तैसें । नाचती विशेषें तुका ह्मणे ॥७॥ 

















४५८०. नाचतां देखिलीम गाई वत्सें जन । विस्मित होऊन इंद्र ठेला ॥१ ॥ लागला पाऊस 
शिळांचिये [पं. शिळांचिया.] धारीं । वांचलीं हीं [पं. हे.] परी कैसीं येथें ॥ २ ॥ येथें आहे नारायण संदेह नाहीं । विघ्न 
केलें ठायीं निर्विघ्न [त. निरविघ्न ] तें ॥३ ॥ विचारितां उचलिला गोवर्द्धन । अवतार पूर्ण कळो आळा ॥४॥ 
आला गौळियांच्या घरा नारायण । करितो स्तवन इंद्र [त. यांचें.] त्यांचें ॥ ५ ॥ [त. यांच्या.] त्यांच्या पुण्या पार 
कोण करी लेखा । न [पं. नव्हे चतु..] कळे चतुर्मुखा ब्रह्मयासि ॥६ ॥ सीणतां जो ध्याना [पं. ध्यानी.] न ये एकवेळा | 
तो तया गोपाळां समागमें ॥ ७ ॥ समागमें गाई वत्स पुण्यवंता । देह [त. कृवाळिता.] कुर्वाळितां अंगसंग ॥८ ॥ 
संग जाला मायबापां ळोकपाळां । आळिंगिती गळा कंठाकंठ ॥ ९ ॥ [पं. करिता हे स्तुती जाली सकळिक.] करिते हे 
जाले स्तुती सकळिक । देव इंद्रादिक गोविंदाची ॥ १० ॥ करितील दृष्टी पुष्पवरुषाव । देवआदिदेव पूजियेला 
॥११ ॥ पुष्पांजुळी मंत्र घोष जयजयकार । दुमदुमी अंबर तेणें नादें ॥ १२ ॥ [पं. नामाचा.] नामाचे गजर गंधर्वाचीं 
गाणीं । आनंद [पं. त्रिभुवनीं नसमाये.] भुवनीं न माये तो ॥ १३ ॥ तो सुखसोहळा अनुपम्य रासी । गोकुळीं देवासी 
दोहीं ठायीं ॥ १४ ॥ दोहीं ठायीं सुख दिलें नारायणें । गेला दरुषणें वैरभाव ॥ १५ ॥ भावना भेदाची जाय 
उठाउठी | तुका ह्मणे भेटी गोविंदाचे [पं. गोविंदाची.] ॥ १६ ॥ 











विषयानुक्रम 





४५८१. गोविंदाचें नाम गोड घेतां वाचे । तेथें [पं. तेथें राहे केचे देहभाव .] हे कइंचे वैरभाव ॥ १ ॥ भावें 
नमस्कार [पं. घातला.] घांतळे सकळीं । ळोटांगणें [पं. लोटांगण.] तळीं महीवरि ॥२ ॥ वरि हातबाहे उभारिली देवें 
। कळलीया भावें सकळांच्या ॥३ ॥ [पं. सकळा.] सकळ ही वरि बहुडविले स्थळा । चलावें गोपाळा ह्मणे घरा ॥ 
४ ॥ राहिलीं हीं [पं. हे.] नाचों गोविंदाच्या बोळें | पडिलीया डोलें [पं. डोळे छंद०] छंदें हो तीं ॥५ ॥ छंद तो नावरे 
आपणा आपला । आनंदाचा आला होता त्यांसि ॥ ६ ॥ त्यांच्या [पं. त्यासी] तुका ह्मणे [पं. आनंद सकळा ।.] आनंदें 
सकळ । ठेंगणें गोपाळ [पं.गोपाळा.] समागमें ॥७॥ 














४५८२. समागमें [पं. हरि असे.] असे हरि नेणतियां । नेदी जाऊं वांयां अंकितांसि ॥ १ ॥ अंकितां सावध 
केलें नारायणें । गोपाळ गोधनें [पं. सकळ्ही.] सकळिकां ॥२॥ सकळही जन आले गोकुळासि । आनंद मानसीं 
सकळांच्या ॥३ ॥ सकळांचा केला अंगीकार देवें । न [त. कळे तें भावें.] कळतां भावें वांचवी त्यां ॥ ४ ॥ [त. 
त्यांजला०.] त्यां जाला निर्धार हरि आह्यांपासीं । निवांत मानसीं निर्भर तीं [पं. ते.] ॥५ ॥ निर्भय हे जन गोकुळींचे 
लोक । केळे सकळिक नारायणे ॥६॥ नारायण भय येऊं नेदी गांवा | तुका ह्मणे नांवा अनुसरे त्या ॥७॥ 


४५८३. ये [पं. बादृश्य चरित्र०.] दशे चरित्र केलें नारायणें । रांगतां गोधनें राखिताहे ॥१॥ हें सोंग सारिळें 
या रूपें अनंतें । पुढें हि [पं. बहुत करणें.] बहु तें करणें आहे ॥ २ ॥ आहे तुका ह्मणे धर्म संस्थापणें [पं. संस्थापन.] | 
केला [पं. नारायण.] नारायणे अवतार ॥३॥ 


४५८४. अवतार केला संहारावे [पं. संहाराया.] दुष्ट । करिती हे नष्ट परपीडा ॥१ ॥ परपीडा करी दैत्य 
कंसराव । पुढें तो ही भाव आरंभिळा ॥ २ ॥ लाविलें लाघव पाहोनियां संधी । [पं. सकळ.] सकळांही वधी [पं. 
दुष्टजन.] दुष्टजना ॥३ ॥ दुष्टजन परपीडक जे कोणी । ते [पं. तयां].] या चक्रपाणी न साहति ॥४ ॥ न [पं. साहे ते 
दुःख०.] साहवे दुःख भक्तांचे या देवा । अवतार घ्यावा लागे रूप ॥ ५ ॥ रूप हें चांगळें [त. नाम कृष्णराम ।.] 
रामकृष्ण नाम । हरे भवश्रम उच्चारितां ॥६ ॥ उच्चारितां नाम कंस [त. कोसें.] वैरभावें । हरोनियां जीवें [पं. जीव.] 
कृष्ण केला ॥ ७ ॥ कृष्णरूप त्यासि दिसे अवघें जन । पाहे तों आपण कृष्ण जाला ॥ ८ ॥ पाहिलें दर्पणीं [पं. 
आधिल्या.] आधील मुखासि । चतुर्भुज त्यासि तो चि जाला ॥ ९ ॥ जालीं कृष्णरूप कन्या पुत्र भाज । तुका ह्मणे 
राज्य सैन्य जन ॥१०॥ 








४५८५. सैन्य जन हांसे राया जाळें काई । [पं. वोसणे.] वासपे तो ठायीं आपणासि ॥ १ ॥ आपणा आपण 
[पं. जाय सती तैसी ।] जयास तीं तैसीं । वैरभाव ज्यांसि भक्ति नाहीं ॥२ ॥ नाहीं याचा त्याचा भाव एकविध | 
ह्मणउनि छंद वेगळाले ॥३ ॥ वेगळाल्या भावें तीं [पं. ते] तया हांसती । तयास दिसती अवघीं हरि ॥४॥ 
हरिला कंसाचा जीव भाव देवें । द्वेषाचिया भावें तुका ह्मणे ॥५॥ 














४५८६. द्वेषाचिया [पं. भावे.] ध्यानें हरिरूप जाले । भाव हारपले देहादिक ॥ १ ॥ देहादिक कर्मे 
अभिमान वाढे । तया कंसा जोडे नारायण ॥ २ ॥ नारायण जोडे एकविध भावें । तुका ह्मणे जीवें जाणें लागे ॥ 
३॥ 





४५८७. जीवभाव त्याचा गेला अभिमान । ह्मणऊनि जन हांसे कंसा ॥ १ ॥ सावध करितां नये 
देहावरि । देखोनियां दुरि पळे जन [त. जना.] ॥२ ॥ जन वन हरि जालासे आपण । मग हे लोचन झांकियेळे ॥ 
३ ॥ झांकुनि लोचन मौन्यें चि राहिला । नाहीं आतां बोलायाचे काम ॥ ४ ॥ बोलायासि [त. बोलायास.] दुजें नाहीं 








विषयानुक्रम 


हें [पं. राहिले] उरलें । जन कृष्ण जाले स्वयें रूप ॥५ ॥ रूप पालटले गुण नाम याति । तुका ह्मणे भूतीं देव 
जाला ॥६॥ 





४५८८. [त. जाला.] जालों स्वयें कृष्ण आठव हा चित्तीं । भेद [पं. भयभेदवृत्ति] भयवृत्ति उरली आहे ॥१॥ 
[पं. उरलें असे.] उरली आहे रूप नांव दिसे भिन्न । मी आणि हा कृष्ण आठवतो ॥ २ ॥ तोंवरि हा देव नाहीं 
तयापासीं । आला दिसे त्यासि तो चि देव ॥ ३ ॥ देवरूप [पं. त्यासी.] त्याची दिसे वरी काया । अंतरीं तो 
भयाभीत भेदें [पं. भवें.] ॥ ४ ॥ भेदें तुका ह्मणे अंतरे गोविंद । [पं. साचवीण.] साचें विण छंद वांयां जाय ॥५॥ 





४५८९. वांयां तैसे बोल हरिशीं अंतर । केले होती चार भयभेदें ॥१ ॥ भेदभय गेळें नोळखे आपणा । 
भेटी नारायणा कंसा जाली ॥ २ ॥ जाली भेटी कंसा हरिशीं निकट । सन्मुख चि नीट येरयेरां ॥३ ॥ येरयेरां 
भेटी [त. यौद्ध्याच्या.] युद्धाच्या [पं. प्रसंगे.] प्रसंगीं । त्याचें शस्त्र [त. आंगा हांतिले त्या .] अंगीं हाणितळें ॥४ ॥ त्याचें वर्म 
होतें ठावें या अनंता | तुका ह्मणे सत्तानायक हा ॥५॥ 





४५९०. नारायणें कंस चाणूर मर्दिला [पं. मर्दिले.] | राज्यीं बैसविला [पं. स्थापियेळें उग्रसेना.] उग्रसेन ॥१॥ 
उग्रसेन स्थापियेला शरणागत | पुरविला अंत अभक्ताचा ॥ २ ॥ अवघे चि केलें कारण अनंतें । आपुलिया हातें 
सकळ ही ॥३ ॥ सकळ ही केलीं आपुलीं अंकित । राहे गोपीनाथ मथुरेसि ॥ ४ ॥ मथुरेसि आला वैकुंठनायक 
। जालें सकळिक एक राज्य ॥५ ॥ राज्य दिलें उग्रसेना शरणागता । सोडविलीं माता पिता दोन्ही ॥६॥ 
सोडवणे धांवे भक्‍ताच्या कैवारें । तुका ह्मणे करें शस्त्र धरी ॥७॥ 














४५९१. धरी दोही ठायीं सारखा चि भाव । देवकी वसुदेव नंद दोघे ॥१॥ दोन्ही एके ठायीं केल्या [पं. 
केलीं.] नारायणें । वाढविला तिणें आणि व्याली ॥२ ॥ व्याला धाडला हा आपल्या [पं. आपणा.] आपण । निमित्या 
कारणें मायबाप ॥३ ॥ माय हा जगाची बाप नारायण । दुजा करी कोण यत्नं यासि ॥ ४ ॥ कोण जाणे [पं. 
त्याच्या.] याचे अंतरींचा भाव । [पं. तुका ह्मणे माय कळों नेदी.] कळो नेदी माव तुका ह्मणे ॥५॥ 





४५९२. दिनाचा कृपाळु दुष्टजना काळ । एकला सकळ व्यापक हा ॥ १ ॥ हांसे बोले तैसा नव्हे हा 
अनंत । नये पराकृत ह्यणों यासि ॥ २ ॥ यासि कळावया एक भक्तिभाव । दुजा नाहीं ठाव धांडोळितां ॥३॥ 
धांडोळितां श्रुति राहिल्या निश्चित । तो करी संकेत गोपींसवें ॥४ ॥ गोपिकांची वाट पाहे द्रुमातळीं । मागुता 
न्याहाळी न देखतां ॥५॥ न देखतां त्यांसि उठे बैसे पाहे । वेडावला राहे वेळोवेळां ॥ ६ ॥ वेळोवेळां पंथ पाहे 
गोपिकांचा । तुका ह्मणे वाचा नातुडे तो [पं. जो] ॥७ ॥ 











४५९३. तो बोले कोमळ निष्ठुर साहोनि | कोपतां गौळणी हास्य करी ॥१ ॥ [त. करावें वा कामें भक्‍ताचे०.] 
करावया दास्य भक्तांचे निर्लज़ । कवतुकें रज माथां बंदी ॥२ ॥ दिलें उग्रसेना मथुरेचें राज्य । सांगितलें 
काज करी त्याचें ॥३ ॥ त्यासि होतां [पं. कांही होतां.] कांहीं अरिष्टनिर्माण । निवारी आपण शरणागता ॥४॥ 
शरणागतां राखे सर्व भावें हरि । अवतार धरी तयांसाटीं ॥५ ॥ तयांसाटीं वाहे सुदर्शन गदा । उभा [पं. असे.] 
आहे सदा सांभाळित ॥६॥ तळमळ नाहीं तुका ह्मणे चित्ता । भक्‍तांचा अनंता भार माथां ॥७॥ 














४५९४. मारिले असुर [पं. वाढल्या.] दाटले मेदिनी । होते कोणाकोणी पीडित ते ॥ १ ॥ ते [पं. तवां नारा०] 
हा नारायण पाठवी अघोरा । संतांच्या मत्सरा [पं. “घातावारी” असतां “घातावारा” असें केलें आहे.] घातावरी ॥ २ ॥ [पं. 
बारिके ते दुरी.] धरिले ते दूतीं यमाचिया दंडीं । नुच्चारितां तोंडीं नारायण [त. नारायणा.] ॥ ३ ॥ नारायण नाम नावडे 








विषयानुक्रम 


[त. तयासि.] जयासि । ते जाले मिरासी कुंभपाकीं ॥४ ॥ कुंभपाकीं सेल [पं. “शेळ” असतां “शेळे” असें केलें आहे.] मान 
तो तयांचा । तुका ह्मणे वाचा संत्निदा [त. संत निंदी.] ॥५ ॥ 








४५९५. वास नारायणे केला मथुरेसि । वधूनि दुष्टांसि तये ठायीं ॥१ ॥ ठायीं पितियाचे मानी उग्रसेना 
। प्रतिपाळी [दे. त. प्रतिपाळ.] जनांसहित लोकां ॥ २ ॥ लोकां दुःख नाहीं मागील आठव । देखियेला देव दृष्टी 
त्यांणीं ॥३ ॥ देखोनियां देवा विसरलीं कंसा । ठावा नाहीं ऐसा होता येथें ॥ ४ ॥ येथें दुजा कोणी नाही 
कृष्णाविणें । ऐसें वाटे मनें काया वाचा ॥ ५ ॥ काया वाचा [पं. मने.] मन कृष्णीं रत जालें । सकळां लागलें 
कृष्णध्यान ॥६॥ ध्यान गोविंदाचे [पं. लागलेसे लोकां लागलें या लोकां । निर्भर हे तुका ह्मणे चित्तीं ॥७॥ 

















४५९६. चिंतळे [पं. चितिलीं पावलें.] पावलीं जयां कृष्णभेटी । एरवीं ते आटी वांयांविण ॥ १ ॥ वासना 
धरिती कृष्णाविणें कांहीं । सीण केला तिहीं साधनांचा ॥ २ ॥ [पं. चाळविलीं दंभे एका.] चाळविले डंबे एक अहंकार 
। भोग जन्मांतरें न चुकती ॥३॥न चुकती भोग तपें दानें व्रतें | एका त्या अनंतेंवांचूनियां ॥४ ॥ चुकवुनि जन्म 
देईल [पं. दाखवी.] आपणा । भजा नारायणा तुका ह्मणे ॥५॥ 





४५९७. भजल्या गोपिका सर्व भावें देवा । नाहीं चित्तीं हेवा दुजा कांहीं ॥१॥ दुजा छंदु नाहीं तयांचिये 
मनीं । जागृति [पं. स्वपनीं.] सपनीं कृष्णध्यान ॥ २ ॥ ध्यान ज्यां हरीचे हरीसि तयांचे । चित्त ग्वाही ज्यांचें तैशा 
भावें ॥३ ॥ [पं. भाग्य पूर्वपुण्य.] भाग्यें पूर्वपुण्ये आठविती लोक । अवघे सकळिक मथुरेचे ॥ ४ ॥ मथुरेचे लोक 
सुखी केले जन । तेथें नारायण राज्य करी ॥५ ॥ राज्य करी गोपीयादवांसहित | कर्मिलें बहुतकाळ तेथें ॥ ६ 
॥ तेथें [त. देती.] दैत्यीं [पं. केला उपसर्ग.] उपसर्ग केला लोकां । [त. रचली.] रचिली द्वारका तुका ह्मणे ॥७॥ 














४५९८. रचियेला गांव सागराचे पोटीं । जडोनि गोमटीं नानारत्नें ॥१ ॥ रत्न खणोखणी सोनियाच्या 
भिंती । लागलिया ज्योति रविकळा ॥२॥ कळा सकळ ही गोविंदाचे हातीं । मंदिरे निगुतीं उभारिलीं ॥३॥ 
उभारिलीं दुर्ग [पं. दारवंट फांजी .] दारवंठे फांजी । कोटी [त. कोठ.] चर्या माजी शोभलिया [त. ्यां.] ॥४ ॥ शोभले 
उत्तम गांव सागरांत । सकळांसहित आले हरी ॥ ५ ॥ आला नारायण द्वारका [द्वारके नगरा.] नगरा । उदार या 
[पं. सुरा.] शूरा मुगुटमणि ॥ ६ ॥ निवडीना याति समान चि केलीं । टणक धाकुलीं नारायणें ॥७ ॥ नारायणे 
दिलीं अक्षई मंदिरे । अभंग साचारें सकळांसि ॥ ८ ॥ सकळ ही वर्मश्ीळ पुण्यवंत । पवित्र विरक्त नारीनर ॥९ 
॥ रचिले तें देवें न मोडे कवणा ॥ बळियांचा राणा नारायण ॥ १० ॥ [पं. बळबुद्धीनीति देवाची सा०.] बळबुद्धीर्ने ती 
देवा च सारिखीं । तुका ह्मणे मुखीं गाती ओंव्या ॥११॥ 








४५९९. गाती ओंव्या कामें करितां [पं. सकळ.] सकळें । हालवितां [पं. बाळ.] बाळें देवावरी ॥ १ ॥ 
क्रद्धिसिद्धी दासी दारीं ओळंगती । [पं. सफळ.] सकळ संपत्ति सर्वा घरीं ॥ २ ॥ घरीं बैसलिया जोडलें निधान | 
करिती कीर्तन [पं. नारीनर.] नरनारी ॥३ ॥ नारीनर लोक धन्य त्यांची याति । जयांसि संगति गोविदाची ॥४॥ 
गोविंदें गोविंद केळे लोकपाळ | चिंतरने सकळ तुका ह्मणे ॥५॥ 








४६००. कांहीं चिंता कोणा नाहीं कोणेविज्ीं । करी द्वारकेसि राज्य देव ॥ १ ॥ द्वारकेसि राज्य करी 
नारायण । दुष्ट संहारून धर्म पाळी ॥ २ ॥ पाळी वेदआज्ञा ब्राह्मणांचा मान । अतीतपूजन वैष्णवांचे ॥३॥ 
अतीत अलिप्त अवधियां वेगळा । नाहीं हा गोपाळा अभिमान ॥ ४ ॥ अभिमान [पं. अभिमान तुका हाणे नाहीं त्यांसी । त. 
नाहीं मान तुका ह्मणे त्या देवासी ।.] नाहीं तुका ह्मणे त्यासि । नेदी आणिकांसि धरूं देव ॥५॥ 





विषयानुक्रम 


४६०१. धरियेलें रूप कृष्ण नाम बुंथी । परब्रह्म क्षिती उतरलें ॥१ ॥ उत्तम हें नाम राम कृष्ण जगीं । 
तरावयालागीं भवनदी ॥ २ ॥ दिनानाथब्रिदें रुळती चरणी । वंदितील मुनि देव त्रद्षषि ॥३ ॥ क्र्षी मुनीं भेटी 
दिली नारायर्णे । आणीक कारणें बहु केलीं ॥४ ॥ बहु कासावीस जाला भक्तांसाटीं । तुका ह्मणे आटी 
सोसियेली ॥५॥ 








४६०२. सोसियेला आटी गर्भवास फेरे । आयुधांचे भारे वागवितां ॥ १ ॥ वाहोनि सकळ आपुलिये 
माथां । भार दासां चिंता वाहों नेदी ॥२॥ नेदी काळाचिये हातीं सेवकांसि | तुका ह्मणे ऐसी ब्रिदावळी ॥३॥ 





४६०३. ब्रिदावळी [पं. ज्यातें रुळती.] ज्याचे रुळते चरणीं । पाउलें मेदिनी सुखावे त्या ॥१ ॥ सुखावे 
मेदिनी कृष्णाचिये चालीं । कुंकुमे शोभलीं होय रेखा ॥ २ ॥ होउनि भ्रमर पाउलांचें सुख । देती भक्‍त मुख 
लावूनियां ॥३॥ याचसाटीं धरियेला अवतार | सुख दिलें फार निजदासां ॥ ४ ॥ निज सुख तुका ह्मणे भक्तां 
ठावें । तींहीं च जाणावें भोगू त्यासि ॥५॥ 





४६०४. भोगिला [पं. भोगिल्या.] गोपिकां यादवां सकळां । गौळणीगोपाळां गाईवत्सां ॥ १ ॥ गाती 
धणीवरी केला अंगसंग | पहिला श्रीरंग डोळेभरि ॥ २ ॥ भक्ति नवविधा तयांसि घडली । अवघीं च केली 
कृष्णरूप ॥ ३ ॥ रूप दाखविलें [त. होतें भिन्नभावें । भक्ता आणि देवें भेदे नाहीं .] होतां भिन्न भाव । भक्‍त आणि देव भिन्न 
नाहीं ॥४॥ नाहीं राहों दिळें जातां निजधामा | तुका ह्मणे आह्यांसहित गेला ॥५॥ 








४६०५. गेला कोठें [पं. होता कोठे.] होता कोठुनियां आला । सहज व्यापला आहे नाहीं ॥१ ॥ आहे साच 
भावें [पं. सकळा व्यापक.] सकळव्यापक । नाहीं अभाविक लोकां कोठें ॥२॥ कोठे नाहीं ऐसा नाहीं रिता ठाव । 
[पं. अनुभवे.] अनुभवी देव स्वयें [त. जाले.] जाळे ॥३ ॥ जातों येतों आह्मी देवाचे सांगांत [त. सांगातें.] | तुका ह्मणे 
गात देवनाम ॥४॥ 

















४६०६. मना वाटे तैसीं बोलिलों वचनें । केळी धिटपणें सलगी देवा ॥१ ॥ वाणी नाहीं श्रुद्ध याति एक 
ठाव । भक्ति नेणें भाव नाहीं मनीं ॥ २ ॥ नाहीं जालें ज्ञान पाहिलें अक्षर । [पं. मानीजेसे.] मानी जैसे थोर थोरी 
नाहीं ॥३॥ नाहीं मनीं लाज धरिली आझ्ञांका । नाहीं भ्यालों लोकां चतुरांसि ॥ ४ ॥ चतुरांच्या राया मी तुझें 
अंकित । जालों शरणागत देवदेवा ॥ ५ ॥ देवा आतां करीं सरतीं हीं [पं. “ही” नाही.] वचनें । तुझ्या कृपादानें 
बोलिलों तीं ॥६॥ तुझे देणें तुझ्या [पं. तुज.] समर्पूनि पायीं । जालों उतरायी पांडुरंगा ॥७॥ रंकाहुनि रंक दास 
मी दासांचें । [पं. सामर्थ्य हें मज कैचें०.] सामर्थ्य हें कैचे बोलावया ॥ ८ ॥ बोलावया पुरे [पं. माझी वाचा.] वाचा माझी 
कायी । तुका ह्मणे पायीं ठाव द्यावा ॥९॥ 








४६०७. [त. पं. या दोन्ही प्रतींत हा अभंग नाहीं, फक्त देहूच्या प्रतींत आहे.] चारी वेद ज्याची कीर्ती वाखणिती । 
प्रत्यक्ष ये मूर्ति विठोबाची ॥ १ ॥ चहुंयुगांचे हें साधन साधिलें । अनुभवा आलें आपुलिया ॥ २ ॥ एवढें करूनि 
आपण निराळा । प्रत्यक्ष हें डोळां दाखविलें ॥ ३ ॥ दावुनि सकळ प्रमाणाच्या युक्ति । जयजयकार करिती 
अवघे भक्‍त ॥ ४ ॥ भक्ति नवविधा पावली मुळची । जनार्दननामाची संख्या जाली ॥५ ॥ नवसें ओंव्या आदरें 
वाचितां । त्याच्या मनोरथा कार्यसिद्धि ॥६॥ सीमा न करवे आणीक ही सुखा । तुका ह्मणे देखा पांडुरंगा ॥ ७ 
॥ 














॥ इति बालक्रीडा संपूर्णमस्तु ॥ 


देहू व तळेगांव या प्रतींत खालीं लिहिल्या प्रमाणें ज्यांचा आरंभ झालेला नाहीं असे 
पंढरपुरच्या प्रतींतळे अभंग. 





१. सिंदळीचें चित्त परपुरुषावरी । पति चरमुरी रात्रदिवस ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसी ते वोंगळी जाय वो 
नरका । तिच्या दोषा देखा पति जाय ॥ & ॥ आपण बुडती पती बुडविती । दोन्ही कुळें नेती अधःपाता ॥ २ ॥ 
तुका ह्मणे तिची न करावी संगती । होईल फजिती मागे पुढें ॥३॥ 








२. हे चि व्हावी माझी आस । जन्मोजन्मी तुझा दास ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥पंढरीचा वारकरी । वारी चुकीं नेदीं 
हरी ॥ ७ ॥ संतसंग सर्वकाळ | अखंड प्रेमाचा सुकाळ ॥२ ॥ चंद्रभागे स्नान | तुका मागे हेंचि दान ॥३॥ 





३. आन नेघों देसी तरी । रिद्धि सिद्धि मुक्ति चारी ॥१ ॥ संतसंग सर्वकाळ । थोर प्रेमाचा सुकाळ ॥ २ 
॥ तुका ह्मणे नाम |तेणें पुरे माझें काम ॥३॥ 


४. दिवाळखोर नारायण । यावरी बहुतांचे त्रण ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ उठतां चि उभे द्वारीं । अवघे दे दे 
ह्मणती हरी ॥ ७ ॥ माजघरीं दडे हरी । माया तडकी आड करी ॥ २ ॥ युगायुगींचें हें त्रण । ह्मणउनि धरिलेंसे 
मौन्य ॥३ ॥ रोखापत्र पाहीं । वेदश्ञास्र देती ग्वाही ॥ ४ ॥ धनकोनाम तुका वाणी । रिणकोनाम विठ्ठल धणी ॥ 
५॥ 





५. गरुडाचे पायीं । ठेकीं वेळोवेळां डोई ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ वेगीं आणावा तो हरी । मज दीनातें उद्धरी ॥ 
 ॥ पाय लक्ष्मीच्या हातीं । तिसी यावें काकुलती ॥२॥ तुका ह्मणे शेषा । जागे करा हृषीकेशा ॥३॥ 








६. जाळी महाकर्मे । दावी निजसुखवर्मे ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐसें कळलें आह्यां एक । जालों नामाचे धारक 
॥४१॥ तपाचे सायास । नलगे घ्यावा वनवास ॥२ ॥ तुका ह्मणे येणें । कळिकाळ हें ठेंगणे ॥३॥ 


७. माझ्या वडिलांची मिराशी देवा । तुझी चरणसेवा पांडुरंगा ॥१ ॥ उपास पारणीं राखिला दारवंटा । 
केला भोगवटा आह्यांलागीं ॥२ ॥ वंशपरंपरा दास मी अंकित | तुका मोकलितां लाज कोणा ॥३॥ 





८. आनंद अद्वय नित्य निरामय । जे कां नित्य ध्येय योगियांचे ॥१॥॥ ध्रु. ॥ ते हे समचरण साजिरे 
विटेवरी । पाहा भीमातीरीं विठ्ठलरूप ॥ ७ ॥ पुराणासी वाड श्रुति नेणती पार । तें जालें साकार पुंडलिका ॥२ 
॥ तुका ह्मणे ज्यातें सनकादिक ध्यात । तें आमुचे कुळदैवत पांडुरंग ॥३॥ 











९. संतकृपा जाळी । इमारत फळा आली ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ज्ञानदेवे रचिळें पाया । रचियेळें देवाळया ॥ 
४ ॥ नामा तयाचा किंकर । तेणें केला हा विस्तार ॥२॥ जानार्दन एकनाथ | ध्वज उभारिला भागवत ॥३॥ 
भजन करा सावकाश | तुका जालासे कळस ॥४॥ 











१०. त्याचिया चरणा माझें दंडवत । ज्याचें धन वित्त पांडुरंग ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तेथें माझा जीव पावला 
विसावा । ह्मणउनी हावा भरलोंसें ॥ ७ ॥ चरणीचे रच लावीन कपाळा । जे परदे राउळा सोयी जाती ॥२॥ 
आणीक तें भाग्य येथें कुरवंडी । करुनियां सांडी इंद्रा ऐसी ॥ 3३ ॥ वैष्णवांच्या घरीं देवाची वसति । विश्वास हा 
चित्तीं सर्वभावे ॥४ ॥ तुका ह्मणे सखे हरिचे ते दास । आतां पुढें आस दुजी नाहीं ॥५॥ 








विषयानुक्रम 





११. पाळुनियां गोमटे । त्याच्या बोळे वोळखी ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ जवळुनी न वजे दुरी । लाडे करी 
कवतुक ॥ ७ ॥ खुण उभा इटेवरी | कट करीं धरियेले ॥२॥ तुका ह्मणे घातली वरी । झुली थोरी मोलाची ॥ 
३॥ 








१२. आतां काय विठो पाहासील अंत । आलों शरणागत तुजलागीं ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥करीं अंगीकार राखे 
पायांपाशीं । झणी दिसों देशी कीविलवाणें ॥७ ॥ नाहीं ऐकिली मागें ऐसी मात । जे त्वां शारणागत उपेक्षिळे ॥ 
२॥ तुका ह्मणे माझा धरीं अभिमान । आहेसी तूं दानशूर दाता ॥३॥ 


१३. मीतूंपण ऐसी परी । जैसें लवण सागरीं ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ दोहीं माजी एक जाणा । विठ्ठल पंढरीचा 
राणा ॥॥ देव भक्‍त ऐसी बोली । जंव भ्रांति नाहीं गेली ॥२॥ तंतुपट जेवी एक । जैसा विश्वेशीं व्यापक ॥३ 
॥ एका जनार्दनीं कृपा । जगीं विश्रांति कैंची बापा ॥४॥ 





१४. नेणें जप तप जीवासी आटणी । मनासी दाटणी नाहीं केली ॥१ ॥॥ ध्रु. ॥ नाहीं आणुनियां 
समर्पिलें जळ | सेवा ते केवळ चिंतनाची ॥ ७ ॥ बैसलिया ठायीं पोकारिला धांवा | सांकडें तें देवा निवारावें ॥ 
२॥ तुका ह्मणे आह्मी वेचिलीं उत्तरें । घेतलीं उदारें साचभावें ॥३॥ 











१५. जेणें देवा तुह्ली करा अंगीकार । हा नाहीं विचार मजमाजी ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां दोहीं पक्षी 
लागलें लांछन । देवभक्तपण लाजविलें ॥७ ॥ एकांत एकले मन हें निश्चळ । न राहे चपळ एके ठायीं ॥२॥ 
महत्वाची पायीं पडिली झुंखळा | बांधविला गळा स्नेहाहातीं ॥३ ॥ शरीर सोकलें देखिलिया सुखा । कदान्न 
तें मुखा रुची नेदि ॥४॥ तुका ह्मणे जाळा अवगुणांचा थारा । वाढविली निद्रा आळस बहु ॥५॥ 

















१६. कीर्ति चराचरीं आहे तैसी आहे । भेटुनि त्वां काय द्यावें आह्यां ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ घेउनि धरणें बैसति 
उपवासी । हा हाट आह्यांसी नाहीं तैसा ॥ ७ ॥ तांतडी तयांनीं केली विटंबणा । आह्यां नारायणा काय उणें ॥ 
२ ॥ नाहीं मुक्‍ती चाड वास वैकुंठींचा । पिकलीसे वाचा रामनामें ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे काय व्हावें उतराई । जीव 
ठेवूं पायीं संतांचिया ॥४॥ 





१७. आतां मज तरी सांगसील भावें । काय म्यां करावें ऐसें देवा ॥ १ ॥ वर्म चुकलिया नव्हे तें कारण | 
केला होय शीण आवघा चि ॥२॥ तुका ह्मणे नको पाहों हें निर्वाण | देई कृपादान याचकासी ॥३॥ 








१८. कासवीर्चे बाळ वाढे कृपादृष्टी । दुधा नाहीं भेटी अंगसंग ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ नये दाखवितां प्रेम 
बोलतां सांगतां । अनुभव चित्ता चित्त जाणे ॥ ७ ॥ पोंटामध्यें कोणें सांगितलें सर्पा । उपजत लपा ह्मणऊनी ॥ 
२ ॥ सांगों नेणे परी जाणे गोड क्षार । अंतरी विचार त्यासी ठावा ॥ ३ ॥ तुका ह्मणे हें तों विचारावें मनीं । 
आणीक भल्यांनीं पुसूं नये ॥४॥ 








१९. एक ह्मणती आह्मी देव चि पैं जालों । ऐसें नका बोलों पडाल पतनीं ॥१॥॥ ध्रु. ॥एक ह्मणती 
आह्ीं देवाचीं पैं रूपें । तरी तुमचिया बापें न चुके जन्म ॥७॥ देवें उचलिली स्वकरें मेदिनी । तुमचेनीं गोणी 
नुचळलवे ॥ २ ॥ देवें मारियेळले दैत्य दानव मोटे । तुमचेनीं न तुटे तृणमात्र ॥ ३ ॥ राया विठोबार्चे पद जो 
अभिळाषी । पातकाची राशी तुका ह्मणे ॥४॥ 











विषयानुक्रम 


२०. जयासी नावडे संतांचा संग । जाणावा तो मांग जन्मांतरिंचा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अपवित्र वाचा 
जातीचा अधम । आचरण धर्म नाहीं तया ॥ & ॥ मंजुळ वचनीं बचनागाची कांडी । सेवटींची घडी जीव प्राणा 
॥२॥ तुका ह्मणे ज्याचा पिता नाहीं शुद्ध । तयासि गोविंद अंतरला ॥३ ॥ 











२१. आंगीं भरला ताठा । वळणी नये जैसा खुंटा ॥१ ॥ किती सांगावें त्या डेंगा । हित आदळेना आंगा 
॥२॥ तुका ह्मणे अनु । मुसळाचें नव्हे धनु ॥३॥ 


२२. मागितल्याची परती करा । उरी धरा कांहीं बाही ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ह्मणोनी सरिळी आस । होती 
यास मूळ ते ॥ ७ ॥ माझ्या मोहें तुज पान्हा । लोटे स्तना वोरसे ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आळवणे । माझ्या देणें उत्तरा 
॥३॥ 


२३. आंगीं लावुनियां राख । डोळे झाकुनी करिती पाप ॥ १ ॥ दाउनी वैराग्याची कळा । भोगिती 
विषयाचा सोहाळा ॥ २ ॥ तुका ह्मणे सांगो किती | जळो तयांची संगति ॥३॥ 





२४. पुराणीक ह्यणविती । जाणोनी कांदे भक्षिती ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ अगस्तीचें मूत्र मळ । लाउनी ह्मणति 
कृष्णावळ ॥ & ॥ श्रेष्ठ वर्ण ब्राह्मणाचा । संग न सुटे शूद्रीचा ॥ २ ॥ बदराहीच्या पाडी दाढा । लागे तुकयाचा 
हुंदाडा॥३॥ 








२५. जयाची वदे पूर्ण वेदांतवाणी | ह्यणावें कसें हो तयालागि वाणी ॥ परब्रह्मरूपी असा जो तुकावा | 
तयाचे तुकीं असा कोण तुकावा ॥ १ ॥ जयादर्शने स्पर्शने मुक्‍त होती । तुका नाम वाचे आणिताती ॥ पुनर्जन्म 
त्या प्राणियालार्गि केचा । तुकाराम वाणी जया नाम वाचा ॥ २ ॥ परंधाम टाकून कैसा उडाला । जीवन्मुक्त 
होऊनी ब्रह्मी बुडाला ॥ जयाची तनु ब्रह्मरूपीं बुडाली । भवभ्रांति हे जाण कैसी गळाळी ॥३ ॥ तुका यासि 
कोठे तुकायासि दिसेना । जनीं हिंडतांना तुकावा दिसेना ॥ तुका वा तो कसा चतुर्भुज जाला । निराकार ब्रह्मी 
स्वरूपीं निराळा ॥ ४ ॥ तुका ब्रह्मरूपी स्वरूपी रहातो । जया दीपन्यायें जयासी पाहातो ॥ तुका बैसला 
ज्ञानवैराग्यधामीं । वसे चित्कळा पूर्णब्रह्मी आरामीं ॥ ५ ॥ जयाचे मुखीं भारती वेदमाता । तया प्राप्तिची 
कायसी जाण चिंता ॥ निजानंदआनंद तो मग्न झाला | निराकार ब्रह्मस्वरूपीं मिळाला ॥६ ॥ कृपासागरें नाव 
निर्माण केली । असंख्यात बुद्धी तरोनी च गेली ॥ पुढें ही तरायासी उपाय केला । ह्मणोनी तुका मृत्युलोकासी 
आला ॥७॥ कसें भजिलें तें बीज उगवेना । तसें सर्व संपादिलें तें कळेना ॥ पाहा बोध त्या जाहला वामनाला 
। सुखाचा गमे पूर्ण ठेवा मनाला ॥८ ॥ 






































२६. मना या साक्षीसी जाली सांगो मात । सकळ वृत्तांत आपुला तो ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तुह्मां परामृष 
घेतां सत्ताबळें | धरितां निराळे कैसीं वांचों ॥ ७ ॥ मी माझी सांडोनी यावया पसारा | आणीक दातारा काय 
काज ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आह्मी तुज विरणे एका । निढळ लौकिकामाजी असों ॥३॥ 











२७. उपजोनी मरों कीति वेळोवेळा । कोणा कळवळा येत माझा ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ ह्मणउनी धांवा करी 
काकुलती । यावें वा श्रीपती सोडावया ॥७॥ बहुत या काळे केलो भयाभीत । येतों गिवसीत पाठीलागीं ॥ २ 
॥ तुका ह्मणे तुह्मी दावितां स्वरूप । माझें कांहीं पाप निरसतें ॥३॥ 








विषयानुक्रम 





२८. हाका मारी ज्याच्या नांवें । त्याचें गांव चि नाहीं ठावें ॥१॥॥ ध्रु. ॥ काय गातों हें कळेना । राग 
आळवितों नाना ॥ ७ ॥ आज्ञा धरूनियां मनीं । कांहीं देईल ह्मणउनी ॥ २ ॥ वितीभरी पोटासाटीं । तुका ह्मणे 
पडिली तुटी ॥३॥ 





२९. संतचरणीं नाहीं गोडी । ज्यासि विषयीं आवडी ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ त्यासि कैचा भेटे देव । संतचरणीं 
नाहीं भाव ॥ ७ ॥ संतसेवेसि आंग चोरी । दृष्टी न पडो तयावरी ॥ २ ॥ पाहे गुणदोष संतांचे । जळो काळें तोंड 
त्याचें ॥३॥ तुका ह्मणे संतसेवा । आमुच्या पूर्वजांचा ठेवा ॥४॥ 














३०. स्वप्नींचे धन चित्रींच्या ब्राह्मणा । जातकर्म जाणा वांटिती पैं ॥१॥॥ ध्रु. ॥ तैसें शब्दज्ञान करिती 
चावटी । ज्ञान पोटासाटीं विकूनियां ॥७ ॥ बोलाची च कढी बोलाचा चि भात । जेउनियां तृप्त कोण जाला ॥ 
२ ॥ कागदीं लिहीतां नामाची साकर | चाखतां मधुर केंवि लागे ॥३ ॥ तुका ह्मणे जळो तैसें ज्ञानबंड । यमपुरी 
दंड कठिण आहे ॥४॥ 








३१. आतां बरें धरीं | आपली उरी आपणापें ॥१॥॥ ध्रु. ॥वाईट बरें न पडे दृष्टी । मग कष्टी होईजे ना 
॥४ ॥ बोलों जातां वाढे बोल । वायां फोल खटपट ॥ २ ॥ काकुलती यावें देवा । तों तो सेवा इच्छितो ॥३॥ 
हिशेबाचें खोटें साटें | खटपट तुटेना ॥४ ॥ तुका ह्मणे कळो आलें । दुसरें भले तें नव्हे ॥५॥ 














३२. कारणापें असतां दृष्टी । काम पोटीं नुपजे ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ शूर मिरवे रणांगणीं । मरणीं च संतोषे ॥ 
9 ॥ पाहिजे तो कळवळा । मग बळा काय उरणे ॥२॥ तुका ह्मणे उदारपणे । काय उणें मनासी ॥३॥ 








३३. कार्येकरुनि करी धंदा । चित्त गोविंदा तुझे पायीं ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ ऐशा संकल्पाची संधी । माझे बुद्धी 
धीर देवा ॥ & ॥ कुटुंबाचा तुह्यां भार । मज व्यवहारनिमित्य ॥ २ ॥ तुका ह्मणे करितां काम ॥ हृदयीं नाम 
धरीन ॥३॥ 





३४. आजि नव्हे कालिच्या ऐसें । अनारिसें पालटे ॥१॥ ॥ ध्रु. ॥ आतां लागवेग करा । ज्यार्चे धरा 
टाके तें ॥& ॥ नका सांगों वाउग्या गोष्टी । चाहुल खोटी येठायीं ॥ २ ॥ तुका ह्मणे मोडा माग । आपल्या 
लागवरूनी ॥३॥ 


३५. खाणोरियांचीं पुसों घरें । जीं हीं बरीं पाळती ॥ १ ॥ ॥ ध्रु. ॥ सांगति त्या जावें वाटा । धरुनी 
पोटामध्यें गोष्टी ॥ ७ ॥ आली गेली होती ठाया । सत्य छाया कळली ॥ २ ॥ तुका ह्मणे आपुलें बळ । युक्ति 
काळ कारण ॥३॥ 





३६. स्वगोत्रींचा पुत्र परगोत्रीं अर्पिला । विभागा मुकला पितृधना ॥१ ॥ ॥ ध्रु. ॥ तैसें मजलागीं न 
धरावें दुरी । नव्हे परगोत्री पोटिंचा चि ॥ ॥ सुतकासी त्याचे नाहीं प्रयोजन । जनिता ह्मणोनि तीन दिवस ॥ 
२॥ तुका ह्मणे नाहीं ठावें हें कोणासी । पुसावे वेदांसी देती ग्वाही ॥३॥ 











३७. एक ब्रह्मचारी गाढवा झोंबतां । हाणोनियां लाता पळाले तें ॥ १ ॥ गाढवही गेलें ब्रह्मचर्य गेळें | 
तोंड काळें झालें जगामाजी ॥ २ ॥ होणार तैसें जालें हें नातैसें केलें । तुका ह्मणे गेळें वांयां चि तें ॥३॥ 
समाप्त. 





विषयानुक्रम 


तुकारामबावांच्या अभंगांतील 
कठीण झाब्दांचा कोश 


विषयानुक्रम 


तुकारामबावांच्या अभंगांतील कठीण डाब्दांचा कोडा. 





अकळ (अथवा आकळ)--न कळण्यासारखा. 
अखम--अक्षम, पंगु. 

अस्वय-अक्षय. 

अगुणा-निर्गुण, गुणझून्य. २ द्वाड, खोडकर. 
अंगुलें-अंगठी. 

अंगेजणें-अंगीकारणें. 
अघोरजप-पिक्माचमंत्रजप. 

अठरा-अटरा पुराणें. 





अठोनी वेठोनी-अडवातिडवा, वेडावांकडा. 
अडबद--करदोटा, कटदोरा. 

अडांखा (अ. आडांखा)-धोरण, युक्ति. २ ताळा. 
अत्यंत--प्रत्यक्ष अनुभव. 

अधीळलपणा--श्रेष्ठपणा, मुख्यपणा, पहिळेपणा. 
अनर्गळ-निष्प्रतिबंध, स्वच्छंदी. 
अनामिक-अंत्यज, महार इ० 

अनारिसें (अ. आनारिसें)-वेगळें, अन्य 

अनु (अ. आणु)-अन्य, अणीक. 

अनुहात (ध्वनि)-अविच्छिन्न योगादिधारणेनें जो दशनादांचा ध्वनि ऐकूं येतो तो. (अनुहत' हें शुद्ध). 
अबाळ-हाल, विपत्ति. 





अबोलणा--न बोलण्यासारखा. 

अभंड-विपुल, पुष्कळ. 

अभिन्नव-नवल, अभिनव. 

अभिळास-अभिलाष. 

अभुक--भूक नाहीं अशी स्थिति, तृप्ति. 

अरोथा--अपूर्व इच्छा. 

अवकळा-तेजोहानि, तेजोभंग, फजीती, स्वरूपनाश. 





अवगणी--सोंग. 


विषयानुक्रम 


अवगणें (अ. आवगणें)-ओळखणें. 
अवश्वरा-अवसरा. 

अशुद्ध-रक्‍्त. 

अशोभीं-अशुभीं. 

असट--पातळ, पाणचट. 
असमाई-असह्य. 

असुक-असुख. 
असेरया-आश्रया. 

असोशी-हांव, उत्कंठा. 

अहिक्य (अ. आहिक्य)--ऐक्य. 

आ 
आइत (अ. आइती)-सामग्री, तयारी, सामान, साहित्य. 
आठठावे (अ. औठावे)-(४३२७-२). च औटावे. 'औठडें' पहा. 
आकळ--सत्यज्ञान, परब्रह्म. २. अकळ' पहा. 
आगळा-अधिक, फार मोठा. 
आगा-मोठा, श्रेष्ठ. 
आगोज--अगाध, भयंकर, मोठें. 
आचावाचे-बडबड. 
आट--आड, हरकत. 
आटी--प्रयत्न, खटपट, पराकाष्ठा. 
आडांखा--'अडांखा* पहा. 
आणी--टोंक, अग्र. 
आणु-- 'अनु' पहा. 
आतळणें-जवळ येणें, शिवणें, स्पर्श करणें. 
आतुडणें-सांपडणें, प्राप्त होणें. 
आत्रीतत्या-(३६०४-शध्रु.). 
आथिलें-असलेले. 
आढा-जमा, उत्पन्न. 
आन--अन्य, दुसरा. 
आनारिसें-'अनारिसें' पहा. 
आपसया-आपोआप. 


विषयानुक्रम 


आपैतें-आपोआप, ऐतें. 
आयणी-तत्त्वनिर्णयेच्छा. 

आरणें-उत्सुक अ. अधीर होणें. २. ओरडणें. 
आरथ (अ. आराथ किंवा आर्त)-(३८२३-३). 
आरंधे-दुःखाचा कोलाहल. 
आराइणें-अनुकूल असणें. 

आराणूक-ज्ञांति, सौख्य, उसंत. 
आराथ--'आरथ* पहा. 

आराला--उत्सुक झालेला. 
आरालिया-आराघिल्या ? 

आरुष-आर्ष, अडाणी. 

आरोगणें-भक्षणें. 

आर्त-उत्कट इच्छा. २ 'आरथ'* पहा. 
आर्थ-मागणें. 

आलगट--अल्लड, हूड, अडाणी. 
आवगणें-'अवगणें' पहा. 

आवर्त-भोंवरा. 

आवारा-खटाटोप. 

आविस-आमिष. 

आसडा-अंगास एकाएकीं हिसका बसतो तो व त्यानंतर होणारें दुःख. 
आहाकटा--गडबड, ओरड, आक्रोश. 








आहाच--वरवर. 
आहाचपण--वरवरची कृति. 
आहाचवाहाच-सामान्य. २ वरवर. 
आहिक्य--'अहिक्य'* पहा. 
आळ--(अ. आळी)--छंद, नाद, हट्ट. 
आळवण-विनवणें. 

आळी--“आळ' पहा. 
आळीकर--छांदिष्ट. 


उखता--अवधा. 


विषयानुक्रम 


उखतों--उखितों' पहा. 

उखर-- खडबडीत. 

उखितों (अ. उखतों) - अवघे. २ उदासीन. 

उगटिलें-वाईट. 

उगलें-उगें, व्यर्थ. २ दुसरें. ३ शांत. 

उगवणें-उकलणें, सोडवणे. 

उगळणें-ओकणे. २ माघारा घेणें. 

उगाणा-सर्व दोष व पापे आपणावर घेऊन केलेली सोडवणूक. २ गणना. 





उगिया-रिकामा, फुकटचा. 

उजगरा--जागरण. २ उत्ीर, विलंब. 
उजरी-उदय, उत्कर्ष. 

उदेशीं-उद्देशीं. 

उदैजणें-उगवणें. 

उद्वेग-उद्दिग्नपणा, उदासीनपणा, अस्वस्थपणा. 
उधानु-तीन. (नंदभाषा). 

उन्मन-लीन. 

उन्मनी-मनाची लीनता होते अक्ली पांचवी अवस्था. --१ जागृति, २ स्वप्न, ३ सुषुति, ४ तुरीया, ५ उन्मनी-- 
अज्ञा एकंदर पांच अवस्था आहेत. 
उन्मळित-उघडळलेला. 

उन्हवणी-ऊनपा णी. 

उपणणें--झडपणें, पाखडणें; धान्यांतील भूस, कोंडा इ० वाऱ्याच्या योगार्ने निराळे करण्याकरितां धान्य 
पाटींतून उंचावरून खालीं ओतणें. 
उपेग--उपयोग. 

उबग-कंटाळा, त्रास. 

उभारा-स्थिरता, स्तिमितपणा. 
उमस-अवकाशा, उसंत, २ विस्तार. ३ उद्भव. 
उमानें-उमजणें. 

उरी-बाकी. २ ठाव, स्थिति. 

उल्लंघ-उल्लंवणें. २ उल्लंघणारा. 
उसंतणें-शेवटास नेणें, आटोपर्णे. 
उसाळणें-हर्षविणें. 

उसाळी-हर्षवितें. 


विषयानुक्रम 


ऊर्मी-मनाचे तरंग. 


क्र 
क्रणिया-त्रत्णकरी, देणेदार. 

एं 
एकावळी-फएकेरा हार. 
एकीसवा-एके ठिकाणीं. 
एक्याच--उग्याच, न बोलतां, स्तब्धपणें 

औ 


औट--साडेतीन (३॥.). 
औठडें-औटपीठ--४ स्थान. (त्रिकूट, श्रियांट,गोळाट, औटपीठ) हीं महाकारणस्थानें. 
औठावे-'आठठावे* पहा. 





कंकर- खडा. २ निखारा. 

कडविड-खिडुकमिडूक, रजगीबिजगी (सोन्याची, रुप्याची इ०). 
कडसणी-विचार. 

कणव--करुणा. 

कंदु-कांदा. 

कप--कापूस अथवा त्यासारखा जलद पेटणारा पदार्थ. 

कपाट देणें-दार लावणें, बंद करणें. 

करबाडें-कडबा. 





करमर--ठास्त्रविशेष. 
करमुर-कळा. 





करवडी (अ. करवंडी)--पोटाची खांच. अतिक्षुधा लागली असतां “करवड वाळली” असें म्हणतात. 
कर्णधार-नावाडी. 

कर्दळी-केळ. 

कलवड (अ. कलवडु)--गोवऱयांचा ढीग रचून त्याजवर लिंपण घालून ठेवतात तो. २ डेरे वगैरे मडक्यांचें 








विषयानुक्रम 


लिपण. 

कल्पणें-वाटणें. 

कव--मिठी, वेंग. 

कवळ--काविळीनें डोळ्यांवर पिंवळेपणा येतो तो. २ ग्रास. 
कवळणें-घास घालणें. २ कृपा करणे. 
कळस-]ोेवट. २ कलश. 
कळह--कलह, भांडण. 
कळांतर--व्याज. 

कळी-खडा. 

कांचवटी-कांच. 
काचाकुची-काचकूच. 

काचें-कच्चें. 

काट-मळ. 





कांटवण-कांटेवन, कांटेरान. 
काटी-वीस. (नंदभाषा). 
कानकोंडें-चोरटें. 

कानवडें-एका आंगावरलें, वांकडें. 
कापडी-यात्रेकरू. निशाण घेऊन नेहमी वाऱ्या करणारा. 
कामारी-सेवक, चाकर. 
कामावणें-कमावणें. 
कारियाची-कार्याची. 

कालाबूल (अ. कालाबुली)-कासावीस. 
काव्हविणें-त्रासविणें, चिडविणें. 
काहाळा-वाद्यविशेष. 

काहो-घोष. 

काळोसा-काळोख. 





कीर--खचीत, निश्चयात्मक. 
कीरव्या-(३९७०-४). 
कुंकड-'कुंकड' पहा. 
कुकारा-मोठा हाक, हरळी. 
कुंकुड (अ. कुंकड)-कोणीकडे. 





कुंचा-मोरचल. 


विषयानुक्रम 


कुची-फुकट (गल्लीकुचीचें). 

कुच्या-खांचा (भावऱ्यानें भोवऱ्यास पाडतात त्या), गुच्चे. 
कुटीमेटी-घरदार. 

कुठावा (अ. कुडावा, कुढावा)-रक्षण. २ भिंत. 
कुठोरा-दुसरा. 

कुठोरि-कोठवर. 

कुडावा-'कुठावा' पहा. 

कुडी-कपटी, वांकडी. 

कुडें-वक्र, हेवेखोर, वाईट. 

कुढणें-मनांतल्या मनांत जळणें. 





कुढावा-'कुठावा* पहा. 

कुलाकुड-वाईट लांकूड. 

कुश्चळ (अ. कुश्चिळ)-कुत्सित, घाणेरें, मलीन. 
कुसरी-कुठळता, कौशल्य. 

कुळवणी--कोळवणी. 

कुळीक--अजीर्ण. 

कूट--निंदा. कूट खाणें-निदा करणें. 

केजें-धान्य. २ नारळ. 

केवा-पाड, थोरी. 

केळवणें-केळवण (लग्नाच्या पूर्वीची मेजवानी) घेणें, मिरवणे. 
कैवाड (अ. कैवाडें)-कारस्थान, युक्ति, तजवीज. २ धीर, अवसान. 
कोड--कौतुक, आवड. 

कोडिसवाणें-मौजेचें, गोजिरवाणें. 

कोप--झोंपडी. 

कोंपट-घर, झोंपडी. 

कोवसा-आश्रय, आधार. 











कयाला (अ. क्याल्या)-कां. 
क्रमणें-मरणें, जाणें. 


खंड--मक्‍ता, ठराव. 
खत--ब्रण, खवंद, क्षत. 


विषयानुक्रम 


खतेला-खचलेला, भरलेला. 

खद्योत-काजवा. 

खलेती-जींत अर्ज अथवा पत्र घालतात ती थैली. 
खळ--छंद, नाद. 

खाई--छाया. 

खाण (अ. खाणें)-ठिकाण, स्थान. २ वस्ती, मुक्काम. ३ भक्ष्य, जेवणखाण. 
खाणोरा-खादाड, खाणचोर. 

खातड--खातेरांत राहणारा. 

खान--खाणचोर, खणती लावून चोरी करणारा. 
खालें-खालीं. 

खीरम्या--(३९०७-२). 

खुडा-अवयव आंखडलेला. 

खेदी-दुःख देई. 

खेवळें-जडलेलें. 

खोंक़र-मोडकळीस आलेलें, फुटकें. 

खोडणें-वाईट चाल (खोडी) लागणें. 
खोडावरणें-खोडाबिडी होऊन पडणें, लुळा होऊन पडणें. 
खोळ--गुह्य. 

खौसा-खिसमतगार. 








ग 





गडसंद-अडचण, कचाटी, पेंच. 

गदा-एक आयुध, हत्यार. 

गदारोळ--मोठी गर्जना. २ पांडित्य, निरूपण. 
गभस्ति-सूर्य. 

गरुडटका-गरुड अग्रभागी असलेला. २ पताका. 
गवांदी-अन्नसत्र. 

गव्हान-गव्हाण. २ पांगळ्याच्या हातांतील टेंकण. ३ गावाने. 
गहिला-वेडा. 

गांजिबा-जाळें (पिज्ञवीऐवजीं). 

गाठ्याळ-आंतल्या गांठीचा, कपटी. 





गांडमणी--गुह्य. 


विषयानुक्रम 


गांढा-दुर्बळ, नपुंसक, गांडू. 

गादणें-मळणें; पीडावणें. 

गांवढळ (अ. गांवढाळ)-अडाणी. 

गिऱ्हे-गरीब. 

गुज--गुह्य, गुप्तगोष्ट. 

गुंडगे-(३१७४-शध्रु.) 

गुढार-लमाण, डोंबारी, वैदू, कोल्हांटी यांच्या चटयांच्या झोंपड्या. २ हौदा, अंबारी. ३ गूढ. 
गुढी-ध्वज, पताका. 

गुंत-गुंता, घोटाळा. 





गुंती-गुंता, घोटाळा. 

गुंपणें (अ. गुंफणें)-जुळणी करणें, रचणें. २ गुंतणे. 

गुमान-अभिमान, अहंकार. २ पर्वा. 

गेठा-गळ्यांतला एक दागिना. 

गोठी-गोष्टी. 

गोमटा--सुंदर, चांगला: 

गोरवें-गौरवानें. 

गोरांजन--नर किंवा नारी ईश्वरप्रीत्यर्थ आपणास जाळून घेतात त्या साधनाचे नांव. 





गोऱ्हवाडी-गुखाडी. 

गोवळा-गवळी. २ भूत. 

गोवा--गोंधळ, घोटाळा. 

गोवार-शेणखळा. 

गोही (अ. ग्वाही)-साक्षी, साक्षीची जबानी. 
ग्यानगड-ज्ञानाचे गड. 

ग्वाही-'गोही" पहा. 


घडी--(३१७४-श्रु.) 

घमंडी-पुष्कळपणा, वैपुल्य. 

घराचारी-गृहस्थाश्रमी, घरंदाज. 

घायवटा-जखम. 

घालन--धोका, संकट. घालणीचें रान ह्य. धोक्याचें-संकटाचें-चोराचें-रान. 
घुमरी-पुष्कळ, ओतप्रोत. 


विषयानुक्रम 


घुसमांडणें-श्वास कोंडणें, कोंडमारा करणें. 
घुळी--पोळ, सांड. 

घोगें-मोठें. २ घबाड. 

घोंघाणिया-घामट बायको. 
घोणे-(३८८-३). 


चपणी--(२२९३-१). 
चपे-सांदीस. 

चपेट-झपाटा; सपाटा. 
चपेटा-झपाटा. 
चर्मक-चांभार. 

चर्या-तऱ्हा, प्रकार. 
चाकाटणें-चकित होणें. 
चांग-चांगला. 
चाच--चलाख, चपल, चंचल. 
चाट-बडबड्या, बहुभाष. 
चाटू-सैपाकाची पळी. 
चाम-चामडें, चर्म. 
चार--उपचार. २ चारी वेद. 
चावटी-वाचाळपणा. 
चिकरणें (अ. विकरणे)-विखरणें. 
चिणचिणी--'चिनचिनी* पहा. 
चिंतवनीं-चिंतावनांत. 








चितांक (अ. चितांग)- बायकांच्या गळ्यांतला एक दागिना. 

चिंतावणें-चिंतेंत पडणें 

चिनचिनी (अ. चिणचिणी)--रात्रीं चिनचिन असें ओरडणारा प्राणी, रात्र. 

चिरा-धोंडा, दगड. उदा०., घाळूं जीवपणा चिरा ह्य. जीवपणावर धोंडा घालूं, ह्मणजे तें नाहीसें करूं. 
चुंभळ-चोंबडें. २ आशाळभूत. 











चेइणें-चेतणें, चैतन्यरूपें व्यापार करणें. २ चेष्टा करणें. 
चेडा-चेटक. 
चेत-चित्त. 


विषयानुक्रम 





चेवणें-चाळू होणें. २ चाळू करणें. 

चोखटा-चांगला. 

चोखडा-चोख, चांगला. 

चोजवणें-चकित करणें. २ मोठ्या उल्हासार्ने करणें इ. 
चोपडू-लोणी वगैरे चोपडलेला पदार्थ. 
चोहटा-चवाठा. 








चौघाचार-चौघांत न्याय, पंचाईत. 
चौबार-चवाठा. 

ज 
जति-यति, अवसान. २ बौद्धपंथी यति. ३ संन्यासी. 
जती-डाक्‍ति, अधिकार. २ जत्रा. 
जनाचार-पंचाईत. 
जमतीं (अ. जेमेतीं)--(२३७७-३). च जमाती (?) 
जमान--जामीन. 
जयेजत--जये (जेव्हां) जत (अद्वैत)! 
जरजर--जीर्ण वस्त्र, फाटकें तुटकें वस्त्र. 
जवळिके-जवळ, समीप. 
जाडा-झाडा. 
जार-गर्भवेष्टन. 
जाहाती-जुळूम, जास्ती. 
जाळी--(२०१-३). 
जिव्हार-अंतःकरण. २ बीज. ३ मर्म. 
जीणें-वांचणें. 
जुग-युग. 
जुंझार (अ. झुंजार)-र्‍योद्धा, पराक्रमी. 
जुंतणें-जुंपणें. 
जुंती-जुपणी. 
जेंगट-वाद्यविशेष. 
जेठी-पहिलवान, महल. 
जेमेतीं-'जमतीं' पहा. 
जेवा-जेवण. 


विषयानुक्रम 


जोड (अ. जोडी)-संपादणी. 
जोतिला-जोडला. 
जोहर-अग्नि, आग. 
जोहारणें-नमणें, जोहार करणें. 
ज्याळेपण-जिवंतपण, जन्म. 


झकणें-चकित होणें, फसणें. 
झड--झडप. 
झणी--झटकन, लवकर. २ कदाचित्‌, नाहींतर. 





झळई--मृगजळ. २ उष्णता. 
झळंबा--(१८६५-शध्रु.) 
झांसा-दहडात, धास्ती. 
झुंजार-'जुंझार' पहा. 
झोंटि-केंश, शेंडी. 


टकणें-डाकणे, करूं शकणें. 
टकळा-घोष. 

टका-अग्रभाग. 

टणक--मोठे. 

टाकणें-मिळणें, पावणे, घडणें. 
टाकी-कृति. २ आवड. 

टांचणी-टंचाई, उणीव. 
टांचर-जोड्याची टांच. 

टांचें-टंचाई, तोटा. २ उणें. 

टाहो-घोष, टकळी. 

टेवा-ढब, डौल. 

टोका-माप. २ काटा, ताजवा. 
टोके--(१४५१-१) उत्सुकतेने पाहातो (?) 
टोंके--(१७६७-२). 

टोप--युद्धाच्या वेळीं घालण्याचे शिरस्त्राण. 





विषयानुक्रम 


ठकर्णें-ठकवणें, फसवणें. 

ठाकण (अ. ठाकणी)-ठिकाण. 

ठाडा-उभा. 

ठाणमान--बांधा-रचना (शरीराची). २ सुरेखपणा. 
ठांवें-जागा, ठिकाण. 

ठेंगा (अ. ठेंग्या)-सोडगें, काठी. 

ठेणें-राहणें. 

ठोंबरा-करलासुद्धां धान्य. 

ठोंबा-दांडू, टिकोरें. 


डवळा--(४०१७-१). 
डसवणें-चिकटावणें, तादात्म्य करून टाकणें. 
डाईं-द्वेषीं, शहांत, गोत्यांत. 








डांक-एकवाद्य. (खुनाचा पत्ता न लागेसा झाला ह्मणजे कुंभार ही डांक वाजिवतो. ह्मणजे खून आंगास 
येतो व खुनाची हकीकत सांगतो असा कोठें समज आहे.) 
डांग-काठी. 





डाय-द्वेष, अकस. 

डाव--डाग (लोखंड तापवून दिलेला). 
डाळे-(२२८५-२). 

डिंगर-मूल, लेकरू. 
डिवर्णे-उपद्रव-इजा-देणें, मारणें. 
डिवी-मारकट. 





डेंगा-ढ, जड. 





डोबड-ह्यमसरूं. २ (लाक्षणिक) खंदक, दिवा इ. 
डोहणा--टोमणा, ठोसरा. २ विघ्न, आडकाठी. 
डौरणें-सजणें, शोभणें. 





ढवळार--हवेली, टोलेजंग इमारत. 


विषयानुक्रम 


ढाळ-रीति, चाल. 
ढाळणें-झाडणें, हालवणें. 
ढिसाळ--उंच. 
ढुंग-ढुंगण. 


तजणें-त्याग करणें. 
तट--तफावत, अंतर; प्रतारणा. २ भांडण. 
तंट-बोभाटा, हकाटा; प्रख्याति. 





तडताथवड--ताबडतोब, तात्काळ. 
तन--तृण, रानझाड, गवत. 
ताकट--घामट, ओखट 
ताकपिरें-ताक पिणारीं, ताकट, घामट. 
ताटस्थ-तटस्थ. 

तानें-बच्चा, तान्हेंबाळ. 
तापटणें-थापटणें. 





तारातीर-ताडातोड, त्रिस्थळी. 

ताळी-देहसत्यत्व. 

तिमाणें-शेतांतील माणसाच्या आकृतीचे बुजगावणें. 
तिळतादळा-सर्वाशीं मिळून चालणारा, मनमिळावू. 





तुक--तोल, वजन, महत्त्व. 

तुटी-तूट, तुटणूक. 

तुरतुरा-झपाट्याचा. 

तूर-वाजंत्रे. 

तेग--(४६३-४).च्तरवार. 

तेजी-पाणीदार घोडा. 

तोंडक--भांडण. २ भांडखोर. 

तोडर-तोडा, वाळा. 

तों यें-(६३०-५). नन्तुवां. 

तोरड-- साखळी-तोरडी घालणें ह्य. जिकून कबजांत-ताब्यांत ठेवणें. 
त्राहाविलीं-त्रासविलेलीं. 

त्रिपुटी-ज्ञेय, ज्ञाता, ज्ञान; ध्येय, ध्याता, ध्यान; इत्यादि त्रितय. 





विषयानुक्रम 


त्रिमिर-तिमिर, अंधार. 


थ 
थकित-थक्क झालेला. 
थडवा-अल्पजलाशय. 
थाटी-जमाव, मंडळी, थवा. 
थार-आश्रय. 
थिंकणें-खेद-दुःख करणें. 
थिता (अ. थीता)--वांयां. 
थिल्लर-डबकें. 
थीत--वायां. 
थीता-“थिता* पहा. 
थुलिया-(३३८४-१). स्थूल, मोठा (?) 
थेटें-शैत्य. 
थोकडा-लहान, लघु. 
थोंट-दांडगा, हरामी, गुलाम. 
द 
दंडणें-सजणें. 
दंदी-वादी, द्वेषी. 
दमामा-मोरचा. 
दरकूट--(३९५४-१).नच्दरी--कूट (पर्वत-शिखर). 
दर्दुर-बेडूक. 


दसडी (अ. दसोडी)-दशी. 

दाढीसी-(७९१-४). 

दादुला-नवरा. 

दारवंटा-उंबरठा. 

दिठी-दृष्टि. 

दिंडी-एक तंतुवाद्य. 

दिवसें-कणकचा एक पदार्थविशेष. 

दी-दिवस; उदा० सात दी*न्सात दिवस, दोन दीन्दोन दिवस. 
दुचाळा-कातरी, चिमटा, दोन टोंकाचें हत्यार. 














दुडी-घागर. 


विषयानुक्रम 


दुणवणी--दुप्पट करणें. 





दुधाणी-दुध तापवण्याचें भांडे. २ दुभत्याचें भांडें. 
दुम-धुम. 

दुमाला-पिछाडी. २ पाठ. 

दुऱ्हें-दुप्पट. 

दुळड--गळ्यांतला दागिना. 

दुश्चित- दुःखी, खिन्न. 

देखणा-पाहणारा. 

देखी-देखणें, दृष्टि, अवळोकन. 
देखीचा-ज्ञानाचा, विचाराचा. 

देखोवेखी-पाहून. 

देवलसी-देवपिसा. 

देवाईल-देऊळ, देवालय. 

देहाडा-देह. 

दो-दोन. उदा० दो पाहारा-दोन प्रहरा. 
दामदोम-भिक्षेच्या वगैरे वेळीं फकीर लोकांच्या म्हणण्यांत हा शब्द येत असतो. 
दोरा-एक दागिना, सुताच्या वाकी कंगण्या वगैरे. 
दोहींसवा-*सोइसवा' पहा. 














धगी--धग, आग, उष्णता. 

धडफाडी--'धडफुडी* पहा. 

धडफुडा-खरा. २ खरोखरी. 

धडफुडी (अ. धडफाडी)-धड फाडणारी. २ खरोखरी. 
धण (अ. धणी)-समाधान, तृप्ति, भर, पूर्ति. 
धंद्धंद-सोंगे, ढब, ढंग. 

धसा-कुटाळ, मूर्ख. 

धाटे-दाटे. 

धाणें-तृप्त-संतुष्ट होणें. 

धाय-हंबरडा. 

धारण-घुसळखांबा, मुख्यखांब (जमिनीपासून आढ्यापर्यंत पोंचणारा). 
धाव-बीळ, गुहा. 


विषयानुक्रम 


धिंग-धूम, ओतप्रोत, गजरधूम. 
धिंद-धिंडवडा. 

धिंदर्धिद-डांगोरा; जघन्य प्रसिद्धि. 
धीर-अवकाशा, विलंब. 
धुडका--धडकी 

धुडवणी--पोकळ, डौलाच्या, वायचळ. 
धुनी-धुणारी, नदी. 

धेंडें-पोकळ अवडंबर. 


नंदुली-नणंद. 
नल्हाचि (नलाहाची)-*लाहाणे' पाहा. 
नळी--नरडी, मान. 





नागर--रम्य, सुंदर. 

नागवणें (अ. नांगवणें)--नाटोपणें, अनावर होणें. 
नागीवा-नागवा, उघडा. 
नाटक--नाटकी, खेळ करणारा. 
नाड-विघ्न, अडचण, नड. 
नाडियें-नक्रें. 

नाड्या-नक्रास. 

नाथणें-पीडा देणें, खोड मोडणें. 
नांद्या-नंदीबैल, मूर्ख. 

नाहो-नवरा. 

निउल (अ. नेउळे)-(५०५-प्रु.) 
निकी-नेटकी, चांगली, खरी. 
निकुर--निश्चवय. 

निगुती-निभ्रांत, खास, निःसंशय. 
निगुरा-ज्यानें गुरु केला नाहीं तो. 
निघोंट-सघन, परिपूर्ण. 

निडळ (अ. निढळ)-केवळ. २ कपाळ. 
निडारणें-भरून येणें. 

निढळ--*निडळ'* पहा. 





विषयानुक्रम 


नित--नित्य. 

निदसुरा-झोंपेच्या धुंदींत असलेला. 
निधाई--धन्य, कृतकृत्य. 
निपट-अगदीं. 

निपराध-दुष्ट, नीच. 
निपराधी-निरुपयोगी, अप्रयोजक. 
निंब देणें-तुच्छ करणें, दोष देणें. 
निरंजन--प्रकाशरूप. 





निरय--नरक. 

निरवणें-सोंपवणें, हवालणें. 
निरसणें-नाहींसें करणें, निस्तारणें. 
निरांजणें-त्रासणें, वैतागणें. 
निरुतें-खरें, निश्चित. 
निरें-निखालस, शुद्ध, निर्भेळ. 
निर्वाण-अंत. 

निर्वाळा-निवाडा. 

निष्ठटंक-खचीत, निःसंशय. 
निसुग--निर्लज, निलाजरा. 
निसुर-- निखालस, निश्चित. 
निक्षेपणें-ठेव ठेवणें, पुरून ठेवणें (द्रव्य). 
नीस--निवड, पृथक्करण. 





नुधवा-न -- उधवा-(उधवणें-वर करणें, उचलणे). 
नेउळे-'निउल'* पहा. 

नेट्यां-नेटारने? 

नेपुर-नूपुर, पैंजण, तोरड्या. 

नेवरा-खूर, नखो. 

नेश्वर्य-नाशवंत. 

न्याहाल्या-गाद्या, गिरद्या इ. 


पग--पाऊल, पाय. २ पावलाची खूण. 
पच--पचन, संवय. 


विषयानुक्रम 


पटंगा-आस्त्रा. 
पटे-पट, वस्त्र. 





पडदळ--तरवार अडकावण्याचा पट्टा. २ सामान. 
पडिपारडे-सारखेपणें. 

पडिभर-मोठेपणा, डौल. २ आसक्ति. 
पढियंता-आवडता. 

पढिये-आवडीचा, आवडेलसा. 





पतंग--तांबूस रंगाचें एक लांकूड. २ पाखरूं. 
परताप--दक्षिणा. २ प्रकार. 

परमाई--वीरसू, वीरजननी. 
परवडी--चातुर्यानें. २ प्रकार. 
परावा-परका. 

परावी, पराविया-परकी, परक्या. 
परावें-परके. 

पराश्रम--दुसऱर्‍याचा आश्रम. 





परियेळ-परळ, ताटली, तबक. 

पव्हे-पाणपोवई, पाणसत्र. 

पहुडणें-पडणें, निजणें. 

पाईक--सेवक (मोठ्या इदबाराचा), अत्यंत विश्वासू व हुझार चाकर. 
पाइकी-सेवकपणा. 

पांकुळणें-शिथिल होणें, विस्कळणें, सईल होणें, फुटणें. 
पाख--शुद्ध, स्वच्छ. 

पाखर--कृपा. २ गाय, हौस यांचे दोन स्तन. 
पांग-पराधीनपणा. 

पांगणे-पराधीन होणें. २ पसरणें. 

पागोरा-झाडाच्या मुळ्यांची बारीक मुळें. 
पाठोवाठी-पाठोपाठ. 

पाठ्येळ-ओडझ्याचें जनावर, ओझील. 

पाडेवार-महार. 





पाणचोरा-भोंकाचा घट, मडके. 
पाणोवाणी--पाठोपाठ. 
पातेजणें-विश्वासणें. 


विषयानुक्रम 





पातेरा-झाडाचा गळलेला व वाळलेला पाला. 
पाधाणी-अडाणी बायका. 

पानसरा-आडवा. 

पानेडी-पाना -- आड. २ फानदी. 
पान्हेरी-पोवई. 

पापरी-लात. 

पाबळीं-तिरीं. 

पायरिका--पायरीच्या. 

पायवणी--पायाचे पाणी (तीर्थ). 
पारुषणें-सोडणें, तुच्छ करणें. 
पाऱ्हेरा-संगत. 

पास--पसंत. २ स्वच्छ. 

पाहुनर (अ. पाहुणेर)-पाहुणचार. 

पिटणें (अ. पिडणें)-दुःख-त्रास देणें. 
पिटपिट-चिरचिर, टुरटुर. 

पिडणें-'"पिटणें" पहा. 

पिलंगर्णे- पुढें पुढे धांवणे. २ कोणतीही क्रिया हळूहळू करणें. 
पिशवी--गोमुखी. 

पिश्ुन-चाहड, दुष्ट. 
पुंजाळणें-परिपक्कज्ञानभक्तीच्या योगानें नेत्र तेजावून गंभीर दिसणें. 
पुट--प्रकार, रूपांतर. 

पुंड्र-नाम (कपाळीं लावलेला). 
पुनस्कार-पुरस्कार 

पुरळासाटीं-भोगासाटीं, चैनीसाटीं. 
पुस--(अ. पुंस)-पुच्छ, शेपुट. 
पेटे-(१२६५-२). 

पेंठवणी-पाठवणी-बिदागी मागणें. 
पेंडखान--(१२३६-२). 

पेंढा-जोंधळे अ. भातेण यापासून काढलेली दारू. 
पेणा (अ. पेणें)-मुक्काम, वस्ती. 
पेणावणें-उठावणीस येणें. 

पेणें-"पेणा' पहा. 


विषयानुक्रम 


पेसपाड--पेंचपांच. २ तिखटमीठ. 
पैल-पलीकडें. 

पोभाळणें-चोळणें, घासणें. 
पोरवडा-अव्यवस्था, घोटाळा. 
प्रजी-(१०७१--१).चपरजी (तरवार परजतो). 
प्रताप-दक्षिणा. 


फ 


फका--एखादा पदार्थ तोंडभर.-पिठाचे फके, पोह्यांचे फके (मारणें). 
फटकाळ--वाईट, दुष्ट. 

फटमर--गांढ्या, भित्रा, पळपुट्या. 

फटमरें-गांढेपणाचें. 

फडी-निकाल, उलगडा, फाड. 





फलकट--फोलकट, पोकळ. 
फांजी-आडफाटा, हरकत, अडचण. 
फांदा-संकट, घोटाळा, गीता. 
फावणें-साधणें, मिळणें, हातीं लागणें, चालणें. 
फांसावर्णे-समजणें, उमजणें. 
फिका--निस्तेज, बिनहशिली. 
फिरंगी-तरवार, तिखें. 

फुंज-अभिमान. 

फुंदणें-डौल-गर्व करणें. 

फुदी-स्त्रीचें जननेंद्रिय. 

फुलवरा-माळ, गजरा. 

फोडी-कौडी. २ खांड (सुपारीचे वगैरे). 


बंदखाणी-बंदीखाना. 

बदराही--(२४-३. पंढरपुरच्या प्रतींतळे शहोवटचे ३७ अभंग आहेत त्यांपैकीं). - वाईट रस्ता, कुमार्ग. 
बरग--एक प्रकारचे बीज. 

बरवंट--चांगला, सुंदर. 





बरवया--*बरवा' याचें रूप; सुंदर, सुरूप. 


विषयानुक्रम 


बराडी-आज्ञाळभूत, दुकाळलेला. 
बहिरवास-बाहेरवास. 
बहुडविर्णे-मागें लावून देणे, जिकडच्या तिकडे धाडणे. 





बहुडा-मोठा. 
बळरया-बळाची योग्यता. 





बळियाढा-बळकट निश्चयाचा, दृढनिश्चयी. 





बाखर--पुरण (गुळखोबरें अथवा गूळ, साखर यांचें करंज्या वगैरेंत घालतात तें). 
बाजागिरी (अ. वाजीगेरी)--गारूडविद्या, हातचलाखी, गौडबंगाली विद्या. 





बांडा-कांहीं काळा व कांहीं पांढरा या दोन रंगांचा. 
बांदवडी-बंदी. 

बांदोडी-बंदी. 

बाधिका-भ्रांति. २ बाधणारी. 

बापुला-बाप. 

बार-बारी, पाळी. २ घोष, हव्यास. 
बारस--(२९२२-३). 

बालिस्ट-लोड, उशी, तक्‍्या. 

बासणें-चालणें. 





बासर-शिळे अन्न. २ रिकामटवळा, उनाड. ३ व्यर्थ. 

बिडवई-श्रेष्ठ, हितकर्ता. 

बिढार-बिऱ्हाड. 

बिदी-गल्ली, रस्ता. 

बुच्या-निर्लज़, मूर्ख. 

बुझावर्णे-समजावणें. 

बुंथी-घुंगट-बुरखा. २ घुंगट-बुरखा ज्याचा घेतात तें वस्त्र. 
बुनादीचे--अनादिकाळचें, बहुतां दिवसांचे. बुनादीर्‍च्बुन्याद (पाया). 
बुर-भुस्सा (काढणें). 

बेंबळ-ढिला. 





बेरसा-विचारशून्य, दांडगा. 
बोटवरी-बोटावर. 

बोनें-नेवेद्य, बळी. 
बोभा-हाका, बोंबा. 
बोहरी-राखरांगोळी, नाश, क्षय. 


विषयानुक्रम 


बोळावा-सोबती. 


भकांद्या-कुचेष्टा, निदा. 
भंडभंड--निरर्थक वाग्जल्प, रिकामी बडबड. 





भरोवरी-सामग्री, श्रम. 
भवतारिया-भवतारक. 

भाकणें-मागणें, दीनवाणीनें विनवणें. 
भाज-भार्या, बायको. 
भांजिलीखांजणी-क्षयवृद्धि. 
भाटवोळीपणा-बडबड. 

भांड-बहुभाष, भिक्षेने पोट भरणारा. 
भांडाई-भांडखोरपणा. 

भाणें-ताट, पात्र. 

भातुके-खाजें, खाऊ. 

भातें-मजुरी. 

भार-समुदाय, जमाव. 

भावणें-भावना करणें, कल्पिणें. 

भांस (अ. भासी)-भाताचा कोंडा, करलें. 
भिंगुळवाणें-भयानक, भयंकर, उदासवाणी 
भेव-भय. 

भोज-आवड. 

भोत-सर्वांगाचें कातडे काढल्यावर राहते ती आकृति. २ वाईट भाग. 





भोरडी-एक पक्षी, क्रौंचपक्षी, करकोचा. 
भोवरी-बुगडी. 


मठारे-ढोंगी साधु. 
मंडण--भूषण. 
मतोळा-हीण, घोटाळा; घाला. 





मंदला-स्वस्त झाला, भाव उतरला. 
मदार-मुसलमानाचें थडगें. 
मनणें-मानणें. 


विषयानुक्रम 


मनेरा (अ. मनेरी)-'ह्मनेरा' पहा. 
मरो-मरण. 

मवणें-मोजण. 

मविता-मोजणारा. 

मवेश--मायेश. 

महजर--हुकूम, सनद. 
माखणें-(३२९९-ध्रु.) 
माजिरा-माजोरी, उन्मत्त. 
माजिरें-माज, धंदी. 

माठ--मंद. 

माती-देह (आलंकारिक). 
मात्रा-वासनांचे विषय. 
माथुलिया-मडकी. 

मादळा-मृदुंग. 

मांदें-समुदाय, मेळा. 
मापणें-मोजणें, गणणें. 
मारगेली--'मार' (वांयां) गेली. 
माव--माया. 

माविकरणें-मोल पावणें. 
मिनणें-मिळणें, एकत्व पावणें. 
मीनती-वियोग. 

मुडतर-दैन्य, दुःख, दास्य. 
मुडताळरणें-वळणें, लवलवणें. 
मुडा-पंगु, कुब्ज. 

मुऱ्हाळी (अ. मुळहारी)-बोलावणें, बोलावणारा. 
मुसाफा-मुसलमानांचे धर्मग्रंथ. 
मुसावणें-ओतप्रोत-पूर्णपणें भरणे. 
मुळहारी--'मुऱ्हाळी' पहा. 
मूळ--बोलावणें, आमंत्रण. 
मूळडाळ--मूळपाळ. (?). च्मूळ -- डाळ (डाहळी). 
मूळबंद-आरंभींचा बंद, पहिला बंद. 
मोकट (अ. मोकटा) -- मोकळा, अनर्गळ. 


विषयानुक्रम 


मोकळ-रिकामा, निरुद्योगी. 

मोटचौफळ--(३७३८-२). 

मोड (अ. मोडी) -आकार, पद्धत. २ गुंता,गोंधळ, घोटाळा. 
मोहरी-वाद्य. 

मोहोरणें-प्राप्त होणें, शिरणें. 

मोळा-ओझें. २ रीत, रिवाज, चाल. 


यांति-जाति, ज्ञात. 
यारी-निकट मित्रता. 
यावा-उदय, प्राप्ति. 
येसणार-अगत्य. 
येह-इह, ह्या. 


रंग-वर्ण. 

रजा-कामवासना. २ रजोगुणाची प्रेरणा. 
रडारोवी-रडारड, आक्रोश. 
रबडवर्णें-भरणें, बरबटणें. २ गुंतवून-जखडून घेणें (कामांत). 
रया-किंमत योग्यता, पाड. 

रस-भक्तिरस. इ. 

रहणी-- रीत, चाल. २ ठिकाण. 

रळपळ (अ. रळफळ)-घोटाळा, अव्यवस्था. 
रळी-विनोद, थट्टा. 

राऊळ--देऊळ. 

रांडवडा-शिव्यागाळी. 

रातणें- रमणें, रिझणें. 

राहडी-राड, चिखलाची थिरबिटी. 
रींद-(३६६४-२). ठक, लबाड. 

रीस-रोष, क्रोध. 

रूपडें-सुंदर रूप, साजिरें तोंड. 





रेमट-लांबट गोष्ट. 


विषयानुक्रम 





रोटा-(३७०२-२). रांडारोटानविधवा जें दळणकांडण इ. काम करत्ये तें. (?) 
ल 


लळलचाळ--गचाळ, हेंदरा. 

लवलाहो-त्वरा. 

लवी-लवन. 

लहणें-रोकड. २ प्रीति, प्रेम. 

लाइ (अ. ले) बहुत, पुष्कळ. 
लाखणीक-लाक्षणिक. २ दर्शनी. 
लळागपाठ-पाठलाग, त्वरा. 
लागभाग-लागाबांधा. 

लागवरी (१? लागवडी)--गर्भधारणस्थिति. 
लागवेग-अतित्वरा. 

लागें-लागलेंच. 

लाटें-मोठे. 

लाडणें-लाडावणें. 

लाणी-लावणी. २ मालमत्ता. 
लादी-घडीव चीप. 

लांस-डाग. 

लासा--(३७७४-श्रु.) 

लासें-डागानें, चिन्हाने. 

लाहणें-पावणें, स होणें. उ० तो दंड लाहेस्ततो दंड पावतो किंवा त्यास दंड होतो. 
लाहा-मोठा, लठ्ठ. 

लाहार्णे (अ. ल्हाणें)-पावणें. 
लाहातें-चिरकाळचा लाभ. 
लाहेंरास-(२९८९-शध्रु.) 

लाहो-छंद, धोस््रा. 

लुगडें-वस्त्र (सामान्यतः). 

लुडा-लुळा. 

ले-'लाइ' पहा. 

लोकभांड-लोकांत पुष्कळ बोळून भिकेवर पोट भरणारा. 








लोलिंगत-आसक्त लंपट. 


विषयानुक्रम 


लोवाळ--पुष्कळ लोंकरीचा. 
ल्हाणें-'लाहाणें' पहा. 


वंचणें-वगळणें. 

वजणें-जाणें. 

वर--वार (प्रसवानंतर पडते ती) 

वरदळ--बाह्यरंग, दाखवण्याचा डौल, आच्छादन. २ हिणकट. 
वरदळा-बाह्यात्कारें. 

वरपडला-स्वाधीन झालेला. 








वरपडा--गुंतळेला, कूळ, स्वाधीन झालेला. 

वरळा (अ. वरळे)-फोल व धान्य यांचे मिश्रण. २ फोल. ३ दाणा. 
वरावरी--वारावारी. 

वरो-वरव, पुष्कळ. २ वरी. 

वहिली--चांगली. 

वहिळें-लवकर. 

वा-उवा. २ वाजविणे. 





वाइळा-वाजविला. 

वाइलें-वाहिलें. 

वाखणें-वांकणें, भित्रेपणानें स्वाधीन होणें. 
वाखती--खोळ (घोंगडी वगैरेची). २ ओटी. ३ पोटाची बखळ. 
वाखर--एक प्रकारचा लोखंडाचा पदार्थ. 
वाखा-वार्ता. २ दुःखें 

वांगवरणें-वाणीनें बोलणें. 
वाघुरा-वनांतळे पश्ञु धरण्याचा सांपळा. 
वाज--वृथा, व्यर्थ. 

वाजीगेरी-'बाजागिरी* पहा. 
वाटुली-वाट. 

वाड-वाट. २ थोर, मोठें. 








वाडा-गुरांचा वाडा. 
वाडेंकोडें-अत्यंत कौतुकाने. 
वाण--वर्ण. २ माल, जिनसा. “वान' पहा. 


विषयानुक्रम 


वाणी-तोटा, वाण. 

वाथ्या-'वाधा' पहा. 
वादिलागें-(१४३४-४). 

वाधा (अ. वाथ्या3-गर्भाशय, पोट. 
वान (अ. वाण)-जिन्नस, वस्तु. 
वाय-वांयां, व्यर्थ. 

वार-आवर. 

वारणें-संपणें, आटोपणें. 
वारिके-वर बसणारें, स्वार. 
वार्ता-खबर, ऐकीव वर्तमान. 
वाला (अ. वाल्हा)-प्रिय, आवडता. 
वाव-व्यर्थ, वांयां. २ थारा, आश्रय, रीग, मार्ग. 
वावडणें-फडंकणें, फडफडणें. 
वावरणें-फिरणें, भटकणें. 
वावसें-व्यर्थसें. 

वास--वाट, मार्गप्रतीक्षा. 
वासपणें-बरळणें, बडबडणें. 
वासलाती-निकाल, फडशा. 

वाह (अ. वाहो)--प्रवाह, प्रचार. 
वाहाळ-ओढा. 

वाही-मार्ग, कृति. २ भरीस. 
वाहो-*वाह* पहा. 
वाळरणें-वाळीत टाकणें. 
विकरणें-“"चिकरणे*" पहा. 
विखळ-दुष्ट, वावगा. 
विटवर्णे-कंटाळवणें. 
विताळ-बेताळ. 
विंदान-कौशल्य, शिताफी. 
विध-विद्ध, फोडलेलें. २ विधि. 
विनटणें-रंगून जाणें, मग्न होणें. 
विऱ्हडणें-विवळणें, विव्हळ होणें. 
विल्हाळ-दुःखाच्या गोष्टी सांगणारा. 





विषयानुक्रम 


विल्हाळक--व्यर्थ, निष्कारण. 

विवसी-काळजी, चेटकी-विघ्न करणारी देवता. 
विश्वामित्री-हौस. 

विषम--विरुद्ध, विलक्षण संकट. 
विसंभणें-टाकून जाणें, सोडणें. 
विळवणें-विवळणें. 

वेटणें (अ. वेठणें)-वेढणें, वेष्ठणें. 
वेठी-(१३२३-१). 

वेथा-व्यथा, दुःख 

वेरसा-(४०४५-२). 





वेवसाय (अ. वेवसाव)-व्यवसाय, व्यापार, धंदा, उदीम. 
वेश्ी-मार्ग, आसरा. 

वेसन-व्यसन, नाद. 

वेळाईत-कैवारी, साह्यकर्ता. 

वेखरी-वाणी, स्पष्ट वाणी. चार प्रकारच्या वाणी (परा, पश्यंती, मध्यमा व वैखरी अशा) आहेत त्यांतील 
शेवटची 

वैरागर-रत्नाकर, रत्नांची खाण. 
वोगर-वाढपी. 

वोगरणें-अन्न वाढणे, भोजन वाढणें. 
वोज--स्वच्छता, चांगुलपण. 

वोडवर्णे-प्राप्त होणें. २ प्राप्त करून घेणें. 
वोढणें-नेसणें, पांघरणें. 

वारेस-स्नेहभरित पान्हा. २ तसा पान्हा येणें. 
वोल्हावरणे-भिजणें. २ भारावणें. 
वोसंग--मांडी. 

वोसणणें-बरळणें, बडबडणें, स्वप्नांत बोलणें. 
वोसपरणें-कंटाळणें, त्रासणें, उबगणें. 
वोळ--वळणें. 

वोळगणा-सेवाधार. 

वोळर्णें-वळणें. 

वोळंब-खोटें, ढोंग. २ कौतुक. 
वोळसा--नाद, चटक, व्यसन. 











विषयानुक्रम 


व्यंकट-वांकड्या (भ्रुकुटी). 
व्याली-आई. (वीते ती). 
व्यासी-व्यासकृति. 


1 


शर्त-पाणी, पराक्रम, इभरत. 

शादी-शाहीर, बहुरूपी. 

शास्त-शासन. 

शिराणी--उपभोग. 'सुराणी* पहा. २ अपूर्व नवल. 
शीक-शिक्षा. 

श्वपच--अंत्यज, चांडाळ. 


संगणें-सांगणें. 
सगर--अरुंद वाट. 
संगीत-यथास्थित. 
संडवणें-सोडवणें, सांडवणें. 
सतंत--स्वतंत्र. 
सती-संतसंबंधी. 
संती-संतसंबंधी. 








सत्रावी-ज्ञानशक्ति, अमृतवाहिनी, अमृतकळा, सुषुम्ना. (१६ चंद्राच्या कळा व १७ वी ज्ञानशक्‍ति.) 
संदी-सांद, अडचण, कचाटी. 

सपुरता-पूर्ण, समर्थ, पाहिजे तसा. 
संबोखणें-'संमोखणें' पहा. 

संभ्रम-व्यर्थ भ्रांति, डौल. 

समश्रुळीत-सुंदर, चांगला. 

संमोखणें (अ. संबोखणें) -समजावणें, सांत्वन करणें. 
सर (अ. सरी)-बरोबरी. 

सरण-चिता. 

सरणें-चालणें, लागणें, लागू पडणें. 
सरता-अखेरचा, शेवटचा, पूर्ण. 

सरवदा-डाकोचा. 


विषयानुक्रम 


सरा-मद्य, दारू, सुरा. 
सरी-*सर'* पहा. 

सरोवरी-आदर. 
संवदड--'सौंदड* पहा. 
संवरित-वेष्टित, आच्छादित. 
संवसाटी-बरोबरी. 

सवा-कडे, कडून, पक्षी. 
सवाद-स्वाद. 

सळ--अभिमान, आग्रह. २ छळ. 
सहा--'सा* पहा. 

सा (अ. सहा, साही)-सहा शास्त्रे. 
साईक--सरकती, वांटेली. 

साठलें (अ. सावलें3-वस््र, लुगडे. 
सांकडें-संकट. 

सागळा-झारी धरणारा. २ झारी. 
साच (अ. साचार)-खरें, शाश्वत. 
साट--(९६७-१). 

साटी-बदला; संगत, सोबत. 
साटोवाटी-भरती, भर, भराभर. 





सांडवर--(२३-२). च्सांड--वर-जिनें नवरा सोडला आहे. 
साडव्या-भुयाराचा रस्ता (पाणी वगैरेकरितां). 
सांडीमांडी-खटपटी, उठाठेवी. 
सांडोवा-कुरवंडी, त्याग. 

सांत- सातत्य. एकामागून एक होण्याची स्थिति. 
सादवणें (अ. सादावणें)-शब्द-नाद करणें. 
सान-लहान. 

साबडा-भोळा. 

सामरस्य--समरसत्व, ब्रह्म. 

सामा-सामान, माल. 

सार-बल. 

सारणें-करणें, आटोपणें, सिद्ध करणें. 
सारसे-सरश्ी, बरोबरी. 


विषयानुक्रम 








सालझाड्या-सालअखेरचा झाडा-हिशेब. २ तो घेणारा अंमलदार. 
सावचित्त-सावधचित्त. 

सावया-धन्या अथवा साह्य करणारा. 
सावल (अ. सावलें)-लुगडें. “साउले' पहा. 
सावाधांवा-साह्य. 

सावें-असावें. 

साही--सा' पहा. 

साहे-साह्य. 

सिक--शिक्षा. 

सिंचरणे-शिपडणें. 
सिंचवणी-शिंपडायाचा पदार्थ. 
सिंतरणें-'सींतरणें' पहा. 

सिलें-हत्यारें. 

सींतरणें (अ. सिंतारणें)3-झकविणें, फसविणे. 
सीस-ज्ीर, डोकें. 

सुचा-(३५६६-३). 

सुडका-चिंधी. 

सुतकारचें-(१००३-३). 

सुतणें-निजणें. 

सुताळी-शोध, सुगावा. 

सुती-विसार, प्रवेश. 

सुतुतू-एक प्रकारचा खेळ. 

सुदा-सरळ, सद्गुणी. 

सुदें-चांगलें, बरें. 

सुनाट--शून्य. 

सुने- कुत्रे. 

सुपती-झोंप. २ गादी. 

सुभट--सुरेख, चांगलें, विस्तीर्ण. 
सुरकवडी-सुरकुंडीचा खेळ. 
सुरंग-उत्तम रंग. 
सुरवाडिकपरणणें-सुखदायकपणानें. 
सुराणी (अ. शिराणी)-उपभोग, आवडी. 


विषयानुक्रम 


सेकीं (अ. सेखीं)--शेवटीं. 
सेंद-एक कडू फळ. (याच्या काचऱ्या करून तळून खातात.) 
सेल-खेळांतील एक पदार्थ. 





सैर-स्वच्छंद, यथेष्टं. 

सोइसवा (अ. दोहींसवा)-सोईकडे. २ दोहींकडे. 
सोई--सोय, मार्ग. 

सोकरणें-राखणें. 





सोगया-सोग्यास. 

सोपान--सोपें. 

सोम-सौम्य. 

सोमवल-सोमल. 

सोर-सोयरा, जार. 

सोवा-मनांतल्या गोष्टी. 

सोस-अति उत्कंठा, हांवरेपणा. 

सौंदड (अ. संवदड)--एक झाड. 

सौंदणी-कुंडी, डोण (परीट, ढोर इत्यादिकांची). 
सौरस--आसक्ति. 

सौरी-चौचाळल, निर्लज अशी स्त्री, मुरळ्या, भावणी. 


हक--हक्क. 
हत्यारा-हत्या करणारा. 

हलसरू--गीत, गाणें. 

हरी (अ. हारी)-ओळ, रांग, हार. 

हाऊ--बाऊ. 

हाक-हक्क. 

हाकलर्णे-हाकून देणें. २ ओरडणें, हाका मारणें. 
हाट-बाजार. 

हाडतिये-(३८८-३); (४५४२-३). 
हांडोरिया-अज्ञान, अडाणी. 
हाततुका-आटकळीचा. 

हातसर--गजरा. 


विषयानुक्रम 


हातसोका--हातसंवईचा. 
हातोफळी--हातोहातीं. तेव्हांच, झटकन. 





हाबाहाबा-हायहाय. 
हाय-अपेक्षा, हांव. 

हारंबळणें-हरपणें, विसरणें, सांडणें. 

हारास-र्‍हास, हानि. 

हारिख-हर्ष. 

हारी-'हरी' पहा. 

हार्णाळा- (३०३६-१३. 

हालमाकलमें--एकमेकांचीं, परस्परांचीं. २ मागचींपुढचीं. 
हाळें-हांटलें, मारलें. 

हाळो-ध्यास, लाहो. 

हिका-हेका, हट्ट. 

हिंपुटी-कष्टी, दुःखी. 

हिंपुष्टी-कष्टी, दुःखी. 

हीर भाजणें-बीं न रुजे अज्ञा रीतीनें नासणें. 
हुंदकणें-झाडणें, हिसका देणें. 

हेंकाड-एककह्ली, हट्टी, दुरग्रही. 

हेंगे-हिकडे. 

हेंड-पश्लूंचा समूह. २ पशु. 
हेंडगा-चिपाडांचा-काडाचा-पेंढ्याचा इ० भारा. 
हेंडि-(३५५३-१). 

हेंदोवणें-हेलकावणें. 

हेर-क्षुक, अप्रयोजक, रिकामा. 

हेवा-अतिडायित इच्छा. २ दुसऱ्याचे बरें न साहणें. 
हेळा-लीला. २. क्षण. ३ सत्वर. 

होड--पैज. 

ह्मणियारा-सेवक, दूत. 

ह्मणिर्ये-काम, कार्य. 

ह्मणीर्ये-काम, कार्य. 

ह्मनेरा (अ. मनेरा, मनेरी)-मन (आलंकारिक). २ तगादा. 
हौसवेल-सुरकाडी-सुरकांडी. 











विषयानुक्रम 


हौसा-रेडा. 


क्षणी-सुत्रे, नेम मारणारे. 
क्षर-नाठावंत. 
क्षरणे-पाझरणें, वाहणें. 


क्षीदक्षीण-हाळ, विपत्ति. २ खिन्न. 


क्षेदक्षीण-खिन्न. २ दुःख 
क्षेम-आलिंगन. 


विषयानुक्रम 


अभंगांची अनुक्रमणिका. 


अइकाल परी ऐसें नव्हे बाई 
अखंडकर्मा कर्मप्रकाशका 
अखंड तुझी जया प्रीति 
अखंड मुडतर 

अखंड संत निंदी 
अखंडक्षीराब्धी भरितें आळें 
अगत्य ज्या नरका जाणें 

अगा ए सावळ्या सगुणा 

अगा करुणाकरा करितसें 
अगा पंढरीच्या राया 

अंगा भरला ताठा 

अगा ये उदारा अगा विश्वंभरा 
अगा ये मधुसूदना माधवा 

अगा ये वैकुंठनायक 
अंगीकार ज्याचा केला नारायणें 
अंगीं घेऊनियां वारें 

अंगीं ज्वर तया नावडे साकर 
अंगी देखोनियां सती 

अंगीं देवी खेळे 

अंगीं ब्रह्मक्रिया खिस्तीचा 

अंगें अनुभव जाळा मज 
अगोचरी बोलिलों आज्ञेविण 
अग्न तापली या काया चि होमे 
अग्निकुंडामाजी घातला प्रल्हाद 
अग्निमाजी गेलें 

अग्नि हा पाचारी कोणासी 
अग्नीमाजी पडे धातु 

अचळन चळे ऐसें जालें 


विषयानुक्रम 


अभंगाचा अंक 


२६ 
६७४ 
१०७६ 
३१६८ 
३९६० 
६७२ 
३९८५ 
६१६ 
२८२५ 
४४४७ 
३६११ 
२३१८ 
४४२२ 
६६५ 
२७९८ 
४२७६ 
३०५ 
१८४७ 
४२२ 
३९२२ 
२०७६ 
४९२ 
१२१० 
३०९४ 
२०५१ 
२९०० 
१४९२ 
२५४९ 


अझुनि कां थीर पोरा न ह्मणसी 
अडचणीचे दार 

अणुरणीयां थोकडा 

अंतरली कुटी मेटी 

अंतराय पडे गोविंदीं अंतर 
अंतरींचा भाव जाणोनियां गुज 
अंतरींची घेतो गोडी 

अंतरींची ज्योती प्रकाशली 
अंतरींचें गोड 

अंतरींचें जाणां 

अंतरींचें ध्यान 

अति जालें उत्तम वेऱ्येचें लावण्य 
अतित्याई देतां जीव 
अतित्याई बुडे गंगे 

अतिवाद लावी 
अतिवादी नव्हे शुद्धया बीजाचा 
अद्वय चि द्वय जालें चि कारण 
अद्वैतीं तों माझें नाहीं समाधान 
अधमाची यारी 

अधमाचें चित्त अहंकारी मन 
अंधळे तें सांगे सांगितल्या खुणा 
अंधळ्याची काठी 

अधिक कोंडितां चरफडी 
अधिकाचा मज कंटाळा 
अधिकार तैसा करूं उपदेश 
अधिकार तैसा दावियेले मार्ग 
अधीरा माझ्या मना ऐकें 
अनंतजन्में जरी केल्या तपराशी 
अनंत जुगाचा देव्हारा 

अनंत ब्रह्मांडे उदरीं 

अनंत ब्रह्मांडे एके रोमीं 

अनंत लक्षणें वाणितां अपार 


विषयानुक्रम 


२०९५ 
९९३ 
२१९ 

१४५० 

११३१ 

३५ 

२८४७ 

२८२८ 

१६४८ 

१२९८ 

१७१९ 

४४६२३ 

२७०४ 
दुदु२ 
११८ 

३७४९ 

३७५४ 
२७६ 

४२७९ 

३८०६५ 

२८५९ 

१८३७ 
२१४ 

३३१६ 
५२३८ 

२३०९ 

३३५१ 
४६६ 
१७२ 

२४८२ 

४१०८ 


अनंताचे मुखीं होसील गाइला 
अनंताच्या ऐकों कीर्ती 

अनंतां जिवांचीं तोडिलीं बंधने 
अनन्यासी ठाव एक सर्वकाजें 
अनाथ परदेशी हीन दीन 
अनाथाचा नाथ पतितपावन 
अनाथाचा सखा ऐकिला 
अनाथांची तुह्यां दया 

अनाथां जीवन 

अनुतापयुक्‍त गेलिया अभिमान 
अनुतापें दोष 

अनुभव ऐसा 

अनुभव तो नाहीं अमुचिया दर्ठनि. 
अनुभवा आलं 

अनुभवाचे रस देऊं आर्त्तभूतां 
अनुभवावांचून सोंग संपादणें 
अनुभवें अनुभव अवघा चि 
अनुभवें आळे अंगा 

अनुभवें कळीं येतें पांडुरंगा 
अनुभवें वदे वाणी 
अनुसरे तो अमर जाला 

अनुसरे त्यासी फिरों नेदी 
अनुहात ध्वनि वाहे 

अनुहातीं गुंतली नेणे 

अनेक दोषांचे काट 

अन्नाच्या परिमळें जरि जाय भूक. 
अन्यायासी राजा जरिन करी 
अपराध जाले जरी असंख्यात 
अपराधी ह्मणोनि येतों काकुलती 
अभक्त ब्राह्मण जळो त्याचें तोंड 
अभक्ताचे गांवीं साधु ह्मणजे काय. 
अभय उत्तर संतीं केलें दान 


विषयानुक्रम 


३४४७ 
३५४८ 
३६४४ 
२२२७ 
३८९८ 
४३४७ 
४४९४ 

८७७ 
३२९२ 
३४९२३ 

७३० 
३७३७ 
३७२० 
२१६४ 
३२३५ 
३३५८ 
१३२४ 
२८४५ 
१८४४ 
२७९१ 
३२८३ 
४००८ 
१७८९ 
१६३७ 
२३५५२ 

३४२ 
३८१४ 
४४१६ 
३६८५ 
१३१९ 
३५८५ 

४८१ 


अभयदान मज देई गा उदारा 
अभयाचें स्थळ 
अभिनवसुखतरिया 
अभिमानाची स्वामिनी शांति 
अभिमानाचे तोंड काळें 
अभिमानी पांडुरंग 

अमंगळ वाणी 

अमच्या कपाळें तुज ऐसी बुद्धि 
अमर आहां अमर आहां 

अमर तूं खरा 

अमृत अव्हेरे उचळलें जातां 
अमृताचीं फळें अमृताची 

अरे कृष्णा आह्मी तुझे निज गडी. 
अरे कृष्णा तुवां काळया नाथिला. 
अरे गिळिलें हो संसारे 

अरे हें देह व्यर्थ जावें 
अर्थेविण पाठांतर कासया 
अर्भकाचे साटीं 

अल्प भाव अल्प मती 

अल्प माझी मती 

अल्प विद्या परी (पहा ४२१०) 
अल्ला करे सो होय बाबा 

अल्ला देवे अल्ला दिलावे 
अवगुण तों कोणीं नाहीं 
अवगुणांचे हातीं 
अवघा च अन्यायी 

अवघा चि आकार ग्रासियेला 
अवघा तो शकुन 

अवघा भार वाटे देवा 

अवघा वेंचलों इंद्रियांचे ओढी 
अ वघिया चाडा कुंटित करूनि 
अवघियांच्या आलों मुळें 


विषयानुक्रम 


३९०० 
९६४8 
१३७३ 
१३५८२ 
२७१० 
२९६१ 
३४९ 
३३४१ 
१४०१ 
२३०३ 
३२३४ 
३०४५ 
४२२३२३ 
४२२३४ 
१२०९ 
३०७ 
४२१२ 
४०८२ 
६३४ 
८०६, १६३३ 
४४९० 
४४२३ 
68४४ 
८३२ 
6१ 
३२६९ 
१४२१ 
१५१७ 
३१६९ 
८२७ 
१७५७ 
१६०२ 


अवघिया दिला गोर 

अवघीं च तीर्थे घडलीं 

अवघीं तुज बाळें सारिखीं 
अवघीं भूतें साम्या आलीं 
अवघी मिथ्या आटी 

अवघीं मिळोनि कोल्हाळ केला 
अवघें अवघीकडे 

अवघे गोपाळ ह्मणतीया रे 
अवघें चि गोड जालें 

अवघे चि निजों नका 

अवघे चुकविले सायास 
अवघें जेणें पाप नासे 

अवघे देव साध 

अवघे ब्रह्मरूप रिता नाहीं ठाव 
अवघ्या उपचारा 

अवघ्या कोल्ह्यांचें वर्म अंडीं 
अवघ्या जेष्ठादेवी कोण 
अवघ्या दशा येणें साधती 
अवघ्या पातकांची मी एक रासी 
अवघ्या पापें घडला एक 
अवघ्या भूतांचे केलें संतर्पण 
अवघ्या वाटा जाल्या क्षीण 
अवचित त्यांणीं देखिला 
अवचित या तुमच्या पायां 
अवचिता चि हातीं ठेवा 
अवतार केला संहारावे 
अवतार गोकुळीं हो जन 
अवतारनामभेद गणा 

अविट हें क्षीर हरिकथा माउली 
अविश्वासीयारचें शरीर सुतकी 
अवो कृपावंता 

अशक्य तों तुह्मां नाहीं नारायणा 


विषयानुक्रम 


२२६ 
२७८८ 
३००१ 
१५०८ 
१३६९ 

२३७ 

२२४ 

१४४७ 

२३१ 
१८४१ 
२१०१ 
२९६४ 

५७९ 

३०८ 
१२९१ 
४४५६५६ 

४१८ 

६४५ 
४००५ 

७9९४ 
१२८९ 
२२९९ 
४५५८२ 
३७७९ 
२५०६ 
४५८४ 
१५७६6 
१५८० 
१०३६ 
२३३६ 
२३२७३ 
२३१५ 


अशोकाच्या बनीं सीता शोक करी. 
असंत लक्षण भूतांचा मत्सर 
असतीं कांटाळा हा नव्हे मत्सर 
असत्य वचन होतां सर्व 

असा जी सोंवळे 
असाल ते तुह्मी असा 

असे नांदतु हा हरी सर्वजीवीं 
असें येथींचिया दीनें 

असो आतां ऐसा धंदा 

असो आतां कांहीं करोनियां 
असो आतां किती 

असो खटपट 

असो खळ ऐसे फार 

असोत लोकांचे बोल 
असोत हे तुझे प्रकार 

असोत हे बोल 

असो तुझें तुजपाशी 
असोनि न कीजे अलिप्त 

असो मंत्रहीन क्रिया 

असो मागें जालें 

अस्त नाहीं आतां एक चि मोहोरा. 
अहंकार तो नासा भेद 
अहल्या जेणें तारिली रामें 
अहो कृपावंता 

अहो पुरुषोत्तमा 

अक्षई तें झालें 

अक्षरांचा श्रम केला 
अज्ञान हा देह स्वरूपीं 
अज्ञानाची भक्ति इच्छिती 


आ 


आइक नारायणा वचन माझें खरें 


विषयानुक्रम 


३३९ 
३८८० 
२७३५ 
१६१८ 
३१९२ 
३७९६ 
१११३ 
१५१३ 

८०१ 
२९९० 

७७१ 
३३२० 
१७२२ 
२४८९ 
२४३७ 
२१६१ 
२२२३४ 
२७३७ 

४८२ 
१८१९ 
१३९१ 
३१९३ 
११०७ 
४२०८ 
३७२२ 

७३९ 

९०५ 
४२३५५ 
४१०५ 


३८९७ 


आइका माझीं कवतुकरउत्तरें 
आइकिली कीर्ति संतांच्या वदनीं 
आडकिली मात 

आइत्याची राजी 

आइहत्या भाग्या धणी व्हावें 
आकारवंत मूर्ति 

आगी लागो तया सुखा 

आग्रहा नांवें पाप 

आचरणा ठाव 

आचरिती कर्मे 
आचरे दोष न धरी धाक 
आजामीळ अंत मरणासी आला 
आजि आनंदु रे एकी परमानंदु रे. 
आजि ओस अमरावती 

आजि कावेो तूं दिससी दुश्चिती 
आजिचिया लाभें ब्रह्मांड ठेंगणे 
आअजिचें हें मज तुह्मी कृपादान 
आजि दिवस जाला 

आजि दिवस धन्य 

आजि नवल मी आलें येणें राणें 
आजि बरवें जालें 

आजिवरी तुह्यां आह्यां नेणपण 
आजिवरी होतों तुझे सत्ते खालीं 
आजिवरी होतों संसाराचे हातीं 
आजि शिवला मांग 

आठवे देव तो करावा उपाव 
आठवों नेंदी आवडी आणीक 
आडकलळें देवद्वार 

आड पडे काडी 

आडलिया जना होसी सहाकारी 
आडवा तो उभा 

आण काय सादर 


विषयानुक्रम 


३७६२ 
२७२४ 
२७४५ 
१३४९ 
४०६६ 
३३८८ 
२२९६ 
३४११ 
३५१ 
१४५४ 
४२५९ 
३८९४ 
२५०३ 
२१० 
३७८ 
१९६९ 
३१५० 
४६७ 
१९६६ 
३८० 
१९७० 
२२ 
३४६७ 
३८७८ 
४२४९ 
९४९ 
१७०३ 
५१५ 
४०५० 
२७९५ 
२४४७ 
१८०० 


आणिक मात माझ्या नावडे 
आणिकां उपदेशूं नेणें नाचों 
आणिकांची सेवा करावी शरीरें 
आणिकांची स्तुति आह्यां ब्रह्महत्या. 
आणिकांच्या कापिती माना 
आणिकांच्या घातें । ज्यांची 
आणिकांच्या घातें मानितां संतोष. 
आणिकां छळावया जालासी 
आणिकांसी तारी ऐसा नाहीं कोणी. 
आणितां त्या गती 

आणिलें सेवटा 

आणीक ऐसें कोठे सांगा 

आणीक काय थोडीं 

आणीक कांहीं नेणें 

आणीक कांहीं मज नावडे मात 
आणीक कांहीं या उत्तराचें काज 
आणीक काळें न चले उपाय 
आणीक कोणाचा न करीं मी संग. 
आणीक कोणापुढें वासूं मुख 
आणीक दुसरें मज नाहीं आतां 
आणीक नका करूं चेष्टा 

आणीक पाखांडें असती उदंडें 
आणीक म्यां कोणा यावें काकुळती. 
आणूनियां मना 

आंत हरि बाहेर हरि 

आतां असों मना अभक्तांची कथा 
आतां आवश्‍यक करणें 

आतां आशीर्वाद 

आतां आहे नाहीं 

आतां आह्यां भय नाहीं 

आतां आह्यां हेंचि काम न विसंभावें. 
आतां आह्यां हेंचि काम वाचे स्मरों 





विषयानुक्रम 


२११९ 

४५६ 
२६७८ 

२७७ 

२५६ 

२८२ 
४१०४ 
१७५८ 
१४९५ 
२४५१ 
२९१३ 
१३८५ 

४१० 
२१९१ 
१४५७ 

९१८ 

५४२ 
१४२३५ 
४३३४ 

७०२ 
४०२० 
३५०८ 
२२४४ 
१३८० 
१२५० 

८१७ 
२६३२ 
१९४२ 
२६१० 
४१८३ 
१०४९ 
४१६८ 


आतां उघडीं डोळे 

आतां एक योग साधावा 
आतां ऐसें करूं 

आतां करावा कां सोंस 

आतां कळों आले गुण 

आतां काढाकाढी करीं बा 
आतां काय खावें (पहा ६७६) 
आतां काशासाटीं दुरी 

आतां कांहीं सोस न करीं 
आतांकेज्लीराजा हे चि 

आतां कोठे धांवे मन 

आतां गाऊं तुज ओविया 
आतां गुण दोष काय विचारिसी 
आतां घेई माझें 

आतां चक्रधरा 

आतां चुकलें देशावर 
आतां चुकलें बंधन गेलें 
आतां जावें पंढरीसी 

आतां तरी पुढें हा चि उपदेश 
आतां तरी मज सांगा साच भावें 
आतां तरी माझी परिसा 
आतां तळमळ 

आतां तुज कळेल तें करीं 
आतां तुज मज नाहीं 
आतां तुझा भाव कळों आला 
आतां तुर्झे नाम गात 

आतां तुह्मी कृपावंत 

आतां तूं तयास होई वो 
आतां दुसरें नाहीं वनीं 

आतां देवा मोकळिलें 

आतां देह अवसान 

आतां दोघांमध्ये काय 


विषयानुक्रम 


१११ 
१८८९ 

१६७ 
१९६३ 
३००६ 
१७८० 
३८८१ 
३४८८ 

९३८ 
२२८४ 
३७४६ 

८६१ 
२१४९ 
२१६० 
१८७५ 
३०२३ 
२६४८ 
४१६९ 

१०१ 
३८२५ 
४२८४ 
३४५६५ 

६२६ 
४०१८ 
१८५९ 
३४२३९ 
३१७० 
१९८४ 
२६२० 
३७७० 
२५७४ 
३५३८ 


आतां द्यावे अभयदान 

आतां धरितों पदरीं 

आतां धर्माधर्मी कांहीं उचित 
आतां न करीं सोस 

आतां नको चुकों आपुल्या 
आतां नये बोलों अव्हेराची 
आतांन यें मागें 

आतांन राहे क्षण एक 

आतां नव्हे गोड कांहीं 
आतांन ह्मणे मी माझें 

आतां नेम जाला 

आतां पंढरीराया 

आतां पहाश्रील काय माझा अंत 
आतां पाविजेल घरा 

आतां पावेन सकळ सुखें 
आतां पाहों पंथ माहेराची 
आतां पुढें धरीं 

आतां पुढें मना 

आतां पोरा काय खासी 

आतां बरें घरिच्याघरीं 

आतां बरें जालें । माझें मज 
आतां बरें जालें । माझे माथांचें 
आतां बरें जालें | सकळीं च 
आतां भय नाहीं ऐसें वाटे 
आतां मज तारीं 
आतां मज देवा 

आतां मज धरवावी शुद्धि 
आतां मागतों तें ऐक 

आतां माझा नेणो परतों भाव 
आतांमाझासर्वभावेंहानिर्धार 
आतां माझे नका वाणूं गुण दोष 
आतां माझे सखे येती वारकरी 


विषयानुक्रम 


३४७८ 
३८२३२ 

६३२ 
१६६४ 
१८२५ 
२४२३० 

४०६ 
३०१४ 
३४८७ 
२२९७ 
२२२८ 
१८१७ 
३८५० 
३७८० 

६१४ 
१९१३ 

७४४ 
२९३७ 

५६९ 
३५४० 
३३३० 
१९०३ 
४१८४ 
२६७५ 
२२६४ 
२२०८ 

६१७ 
३०२१ 

६४१ 
११३५ 
२८७९ 
१९५८ 


आतां माझ्या दुःखा कोण 
आतां माझ्या भावा 

आतां माझ्या मना 

आतां माझ्या मायबापा 

आतां मी अनन्य (पहा ७०३) 
आतां मी देवा पांघरों काई 
आतांमीन पडें सायासीं 
आतां मी पतित ऐसा 
आतांमी सर्वथा नव्हें गा 
आतां मोकलावें 

आतां येणें पडिपाडें 

आतां येणें बळे पंढरीनाथ 
आतां येणेंविण नाहीं आह्यां 
आतां येथें खरें 

आतां येथें जाली 

आतां येथें लाजे नाहीं 

आतां वांटो नेदी आपुलें 

आतां सांडूं तरी हातीं ना 
आतांसोडवर्णेंनया 

आतां हें उचित माझें जना हातीं. 
आतां हें चि जेऊं हें चि जेऊं 
आतां हें चि सार 

आतां हें न सुटे न चुके 

आतां हे विनवणी प्रधानअष्टक 
आतां हें सेवटीं असो 

आतां हे सेवटीं । माझी 
आतां होईन धरणेकरी 

आतां होई माझे बुद्धीचा 
आत्मस्थिति मज नको हा विचार. 
आदि मध्य अंत दाखविला दीपें 
आदि वर्तमान जाणसी भविष्य 
आंधळ्यापांगळ्यांचा एक 


विषयानुक्रम 


३९४६ 
२०८१ 
२२३४४ 
२८१३ 
३८६२ 
१०८८ 
६२५ 
३५७२३ 
१६९२ 
४४१४ 
३७६६५ 
६४७ 
५३६ 
३६६०, ३९७२ 
३६४२ 
३४६६ 
४१६७ 
३६२६ 
३६७४ 
३३४२३ 
२३० 
३२६० 
३०१७ 
१८९० 
३४०९ 
१९४३ 
२५३२ 
२१४२ 
३५७७ 
८२९ 
१६८६ 
४२७ 


आंधळ्यासि जन अवघे चि आंधळे. 
आधार तो व्हावा 

आंधारावांचुनी 

आधिल्या भ्रतारें काम नव्हे पुरा 
आधीं कां मज लावियेली 
आधीं च आळशी 

आधीं देह पाहता वाव 

आधी नाहीं कळों आला हा 
आधीं सोज्वळ करावा मारग 
आनंदले लोक नरनारी परिवार 
आनंदाचा कंद गाइयेला गीतीं 
आनंदाचा थारा 

आनंदाचे डोहीं आनंदतरंग 
आनंदाच्या कोटी 

आनंदें एकांतीं प्रेमे वोसंडत 
आनंदें कीर्तन कथा करीं घोष 
आपटा संवडद रानचारा 
आपण चाळक बुद्धीच्या 

आपण चि व्हाल साहे 

आपण तों असा 

आपणा लागे काम वाण्याघरीं 
आपला तो एक देव करूनि 
आपलाल्या तुह्गी रूपासी समजा 
आपलें तों कांहीं 
आपल्या च स्फुंदें 

आपुला तो देह आह्यां 
आपुलाला लाहो करूं 
आपुलाल्या परी करितील 
आपुलिया आंगें तोडी मायाजाळ 
आपुलिया ऐसें करी 

आपुलिया काजा 

आपुलिया बळें नाहीं मी 


विषयानुक्रम 


३०२ 
९८२ 
८७६ 


४४१७ 

७८६ 
४०२८ 
३३२९ 
३५४१ 
११०५ 
४३३७ 
३५०६ 
२३२५१ 
१९७८ 
१७१६ 
३८४६ 
४४६९ 
३६५८ 
३७८८ 
३६०६ 
३८६९ 
३१४९ 

९३० 

(७५१ 
२५१६ 
२२१२ 

८४८ 
४५४१ 
२४६२ 
४४५२ 
२९०५ 
२९५० 


आपुलिया लाजा 

आपुलिया हिता जो असे जागता. 
आपुलिये टाकीं 

आपुली कसोटी शुद्ध राखी 
आपुली बुटबुट घ्यावी 

आपुलें आपण जाणावें 

आपुले गांवींचें न देखेसें जाळे 
आपुलें मरण पाहिलें 

आपुलें मागतां 

आपुले वरदळ नेदा 

आपुलें वेचूनि खोडा घाली 
आपुलेंसें करुनी घ्यावें 

आपुल्या आपण उगवा 
आपुल्या आही पुसिलें 
आपुल्यांचा करीन मोळा 
आपुल्याचा भोत चाटी 

आपुल्या पोटासाटीं 

आपुल्या महिमानें 

आपुल्या माहेरा जाईन 
आपुल्या विचार करीन जीवाशीं 
आपे तरे त्याकी कोण बराई 
आमचा तूं त्र्णी 

आमचा विनोद तें जगा मरण 
आमचा स्वदेश 

आमची कां नये तुह्यांसी करुणा. 
आमची जोडी ते देवाचे चरण 
आमचे गोसावी अयाचितवृत्ती 
आमच्या हें आलें भागा 
आमिषाचे आसे 

आमुचिया भावें तुज देवपण 
आमुची कृपाळू तूं होसी माऊली. 
आमुची मिरास पंढरी 


विषयानुक्रम 


१५५४ 
३४ 
३५१७ 
४१०३ 
४१२२ 
२७३६ 
१२७९ 
२६६९ 
(9७० 
४३९६ 
३१८३ 
४०५७ 
२५४० 
२३६२ 
२६४४ 
२७३८ 
४११७, ४२९७ 
१४८१ 
१५९२ 
९१६ 
११६१ 
२२६७ 
५६२ 
१७१४ 
१८६१ 
२८०६ 
२९९ 
८८९ 
६८८,३९१२ 
२९४६ 
९३६ 
४३७० 


आमुची विश्रांति 
आमुचें उचित हे चि उपकार 
आमुचें जीवन हें कथाअमृत 
आमुचे ठाउके तुह्यां गर्भवास 
आमुचें दंडवत पायांवरि डोई 
आमुप जोडल्या सुखाचिया रासी. 
आयुष्य गेलें वांयांविण 

आयुष्य मोजावया बैसला मापारी. 
आयुष्य वेचून कुटुंब पोसिलें 
आरुष माझी वाणी बोबडीं उत्तरें. 
आरुष शब्द बोलों मनीं न धरावें 
आरुषा वचनीं मातेची आवडी 
आरोनियां पाहे वाट 

आर्तभूतां द्यावें दान 
आर्तभूतांप्रति 

आर्त माझ्या बहु पोटीं 

आला त्यांचा भाव देवाचिया 
आला भागासी तो करीं वेवसाव 
आलिंगन कंठाकंठीं 

आलिंगनें घडे 

आलिया अतीता ह्यमणतसां पुढारें 
आलिया भोगासी असावें सादर 
आलिया संसारा उठा वेग करा 
आलिया संसारीं देखिली पंढरी 
आलियें धांवति धांवति भेट होइल. 
आली लळिताची वेळ 

आली सलगी पायांपाञीं 

आली सिंहस्थ पर्वणी 

आलें तें आधीं खाईन भातुकें 
आलें देवाचिया मना 

आलें धरायेच पेंठे 

आलें फळ तेव्हां राहिलें पिकोन 


विषयानुक्रम 


३२१७ 
३३७२ 
२००७ 
२५०९ 
४२७० 
१९७३ 


२८९४ 
४१०७ 
२१९२ 
५१४ 
३६९९ 
१५९४ 
३६५२ 
१३५८ 
३२४६ 
४8५४८ 
१४२५ 
२३६६ 
५१ 
२४६२३ 
२३९६ 
३९४९ 
४२३०९ 
४०९ 
8८४ 
१२९२ 
२८७० 
१९७२ 
१६२८ 
२०१७ 
१२२३ 


आलें भरा केणें 

आले संत पाय ठेविती मस्तकीं 
आले सुरवर नानापक्षी जाळे 
आले हो संसारा तुह्यी एक करा 
आलों उल्लंघुनि दुःखाचे पर्वत 
आवडी कां ठेवूं 

आवडीची न पुरे धणी 
आवडीची सलगी पूजा 
आवडीचें दान देतो नारायण 
आवडीचे भेटी निवे 

आवडीच्या ऐसें जालें 
आवडीच्या मते करिती भजन 
आवडी धरूनि करूं गेलों 
आवडी धरोनी आलेती आकारा 
आवडीन पुरे मायबापापासीं 
आवडीन पुरे सेवितां न सरे 
आवडीनें धरिलीं नांवें 
आवडीभोजन प्रकार परवडी 
आवडी येते कळों 
आवडीसारिखें संपादिळें सोंग 
आवडे पंढरी भीमा पांडुरंग 
आवडेल तैसें तुज आळवीन 
आवडे सकळां मिष्टान्न 

आवडे हें रूप गोजिरें सगुण 
आवल नाम आल्ला बडा लेते 
आशा तृष्णा माया अपमानाचें बीज. 
आशा ते करविते बुद्धीचा ळोप 
आशाबद्ध आह्मी भाकितसों 
आशाबद्ध जन 

आशाबद्ध तो जगाचा दास 
आशाबद्ध बहु असें निलाजिरें 
आशाबद्ध वकता धाक श्रोतयाच्या. 


विषयानुक्रम 


१०४१ 
२८२२ 
४३८७ 
६२३ 
३७७४ 
३५३२ 
३७२५ 
३२१९ 
२०९४ 
३३५४ 
३३३७ 
१२८५ 
३७०४ 
३८६३ 
३७०८ 
१७०० 
३०४१ 
२६४२ 
३२७६ 
१६९८ 
४०९६ 
३९०३ 
३९५९ 
४०४६ 
४४० 
१४४६ 
१४०७ 
३७७१ 
६९ 
१४९४ 
३५६२ 
६७९ 


आशाबद्ध वकता भय 

आशा हे समूळ खाणोनी काढावी. 
आशीर्वाद तया जाती 

आश्चर्य ते एक जालें 

आश्चर्य या वाटे नसत्या छंदाचे 
आश्वासावे दास 

आषाढी निकट 

आसन शयन भोजन गोविंदें 
आस निरसली गोविंदाचे 
आसावलें मन (पहा ३३०१) 
आसुरी स्वभाव निर्दय अंतर 
आहा आहा रे भाई 

आहाकटा त्याचे करिती पितर 
आहाच तो मोड वाळलियामधीं 
आहांच वाहांच आंत वरी दोन्ही 
आहारनिद्रे नळगे आदर 
आहा रे भाई | गंगा नव्हे जळ 
आहा रे भाई | तयावरी 

आहा रे भाई । नमो उदासीन 
आहा रे भाई । प्रथम नमूं 

आहे ऐसा देव वदवावी वाणी 
आहे तरि सत्ता 

आहे तें चि आह्मी मागो तुजपाशीं. 
आहे तें चि पुढें पाहों 

आहे तें सकळ कृष्णा चि अर्पण 
आहेतें सकळ प्रारब्धा हातीं 
आहें तैसा आतां आहें ठायीं बरा. 
आहे सकळां वेगळा 

आहो उभा विटेवरी 

आह्यां अराणूक संवसारा हातीं 
आह्यां अवघें भांडवल 

आह्यां अळंकार मुद्रांचे 


विषयानुक्रम 


१४८२ 


१४३६ 
४७९ 


१३९० 
३७९० 
३८१७ 
३२०६ 
४५५३ 
४४८७ 


४५१ 
७५ 
२५९२ 
२७ 
३१२१ 
8५४ 
४५३ 
४५२ 
४५० 
४२२६ 
९८६५ 
१२७२ 
२२३५ 
ष्‌ 
३५२८ 
३७९८ 
२९३६ 
२३३१९ 
१९६० 
१४२६ 
१७०५ 


आह्यां आपुलें नावडे संचित 
आह्यां आवडे नाम घेतां 





आह्यां आह्मी आतां वडील धाकुटीं. 
आह्यां एकविधा पुण्य 

आह्यां कथा आवश्‍यक 

आह्यां कांहीं आह्यां कांहीं 

आह्मां केलें गुणवंत 

आह्यां गांजी जन 

आह्मां घरीं एक गाय दुभता हे 
आह्यां घरीं धन शब्दाची च रत्ने 
आह्यां देणें धरा सांगतों तें कानीं 
आह्यां निकट वासें 

आह्यांपाशीं याचें बळ 

आह्यांपाशीं सरे एक शुद्ध 
आह्यांबोल लावा 

आह्यां भय धाक कोणाचा 

आह्यां भाविकांची जाती 

आह्मां विष्णुदासां हें चि भांडवल 
आह्यां वैष्णवांचा कुळधर्म 

आह्यां वैष्णवांचा । नेम 

आह्यां हरणागतां 

आह्यां सर्वभावे हें चि काम 
आह्यासाठीं अवतार 
आह्यांसी तों नाहीं आणीक प्रमाण. 
आह्यांसी सकळ 

आह्यांसी सांगाती 

आह्यां सुकाळ सुखाचा 

आह्यां सोईरे हरिजन 

आह्यां हरिच्या दासां कांहीं 
आह्मां हे कौतुक जगा द्यावी नीत. 
आह्यां हेंचि काम 

आह्मां हेंचि भांडवल 





विषयानुक्रम 


८५० 
२६२३० 
१५ 
२६६२३ 
३५४२ 
३२९४ 
२३९८४ 
१७४२ 
१५६ 
३३९६ 
३८६१ 
१४६ 
१२७४ 
३३५२ 
३५३४ 
४१०० 
३२६४ 
२८८७ 
४०४२ 
२०६४ 
२६१५ 
१८०५ 
५७६ 
१४४३ 
३२४५ 
३५०६ 
२७५६ 
३१३४ 
१६४० 
८३४ 
३९६७ 
२०८० 


आह्यां हे सकळ 

आही असों निश्चितीनें 

आह्मी आइते जेवणार 

आह्मी आर्तभूत जिवीं 
आह्मी आळीकरें 

आह्ली उतराई 

आह्लीं गावें तुह्लीं कोणीं कांहीं 
आह्लीं गोवळीं रानटें 

आह्मी घ्यावें तुझें नाम 
आह्मीं जाणावें तें काई 
आह्मीं जाणों तुझा भाव । कैंचा 
आह्लीं जाणों तुझा भाव | दृढ 
आह्ीं जातों आपुल्या गांवा 
आह्मी जातों तुह्यी कृपा असो 
आह्लीं जालों एकविध 
आह्मी जालों गांवगुंड 
आह्लीं जालों बळिवंत 

आह्मी ज्याचे दास 

आह्यी तरी आस 

आही तुझ्या दासी 

आह्ीं तेणें सुखी 

आह्मी देतों हाका 
आही देव तुह्मी देव 

आह्मी न देखो अवगुणां 

आह्मी नरका जातां 

आह्लीं नाचों तेणें सुखें 

आह्मीं नामाचे धारक 

आह्मी पतित ह्यणोनि तुज 
आह्ीं पतितांनीं घालावें सांकडें 
आही पापी तूं पावन 

आही पाहा कैसीं एकतत्व जालों 
आह्लयी बळकट जालों फिराउनि 


विषयानुक्रम 


४०९७ 
२७९० 
४०३८ 
२४२६ 
१३४८ 
१११९ 
१००८ 
२२५ 
२०६१ 
२४८० 
१९९३ 
१२२७ 
४४७१ 
१६०६ 
२४२५ 
४३५ 
३४२९ 
३२३८१ 
४७ 
३११९ 
१८९७ 
२७५९ 
२५८९ 
१६८८ 
४१७० 
२१०५ 
२३०० 
१८०२ 
१०७४ 
३१९९ 
३६०६ 
९६८ 


आही बोलों तें तुज कळे 
आही भाग्याचे भाग्याचे 
आही भांडों तुजसवें 

आही भाव जाणों देवा 
आह्मी भाविकें हे काय जाणों 
आह्मी मागों ऐसें नाहीं तुजपाशीं 
आही मेलों तेव्हां देह दिला 
आही याची केली सांडी 
आही रामाचे राऊत 

आह्ली विठ्ठलाचे दास जालों 
आह्मी वीर जुंझार 

आह्ली वैकुंठवासी 

आही शक्‍क्‍तिहीनें 

आह्मी सदैव सुडके 

आह्ी सर्वकाळ 

आह्ली हरिचे सवंगडे 

आह्मी हरिचे हरिचे 

आही ह्यणों कोणी नाहीं तुज 
आही क्षेत्रींचे संन्यासी 
आळणीं ऐसें कळों आलें 
आळवितां कंठ शोकला 
आळवितां बाळें 

आळवीन स्वरें 

आळस आला अंगा 

आळस पाडी विषयकामीं 
आळिकरा कोठें साहातें 
आळी करावी ते कळतें बाळका 
आज्ञा पाळूनियां असें एकसरें 


इच्छा चाड नाहीं 
इच्छावें तें जवळी आळें 


विषयानुक्रम 


२०२१ 
२९५५ 
२२४९ 
२०७७० 
३६१५ 
५३१ 
२९४७ 
१२७३ 
४२९८ 
३८११ 
१४९३ 
५२० 
९७२ 
६० 
२७१८ 
२३०१ 
३९८६ 
३५२७ 
१४८५ 
३१८५ 
१८८३ 
१४८९ 
१दद० 
४०२५ 
२९२३८ 
३७८४ 
२५९७ 
२१९९ 


१८८० 
५७७ 





इच्छिती तयांसी व्हावें जी अरूप 
इच्छिले तें शकुनवंती 
इच्छेचें पाहिलें 

इच्छेपाशीं आलों 

इतुलें करीं देवा ऐकें हें वचन 
इतुलें करीं भलत्या परी 
इंद्रियांची दिनें 

इंद्रियाचें पुरे कोड 

इंद्रियांसी नेम नाहीं 
इनामाची भरली पेठ 
इहलोकीं आह्यां भूषण 
इहळोकीं आह्यां वस्तीचें पेणें 
इहलोकींचा हा देहे 


उकरडा आधीं अंगीं नरकाडी 
उखतें आयुष्य जायांचें कलिवर 
उगविल्या गुंती 

उगें चि हें मन राहातें निश्चळ 
उंच निच कांहीं नेणें हा भगवंत 
उंच निंच कैसी पाइकाची ओळी 
उचित जाणावें मुख्य धर्म आधीं 
उचित तें काय जाणावें दुर्बळें 
उचित न कळे इंद्रियाचे ओढी 
उचिताचा काळ 

उचिताचा दाता 

उचिताचा भाग होतों राखोनियां 
उच्चारू यासाठीं 

उजळले भाग्य आतां 
उजळावया आलों वाटा 
उजळितां उजळे दीपकाची वाती. 
उठाउठीं अभिमान 


विषयानुक्रम 


३२६३ 
३१९४ 
१७२५ 
३६०२ 
१०१९ 

६६१ 
२४९५ 
३७६९ 
४१८५ 

३१४ 
२९५४ 
२४०८ 

२५४ 


२७२० 
२५९८ 
१५४२ 


२८२० 
१०६९ 
९०६ 
५३० 
८९३ 
३६८० 
२१५८ 
२७८६ 
३५६९ 
८४९ 
३१८ 
४२४६ 
१६३१ 


उठा भागलेती उजगरा 

उठा सकळ जन उठिले नारायण. 
उठोनियां तुका गेला निजस्छळा. 
उतरलों पार 

उत्तम घालावें आमुचिये मुखीं 
उत्तम त्या याती 

उदकीं कालवीं शेण मलमूत्र 
उदंड शाहाणे होत तर्कवंत 
उदार कृपाळ अनाथांचा नाथ 
उदार कृपाळ पतितपावना 
उदार कृपाळ सांगसी जना 
उदार चक्रवर्ती 

उदार तूं हरी ऐसी कीर्ति 
उदारा कृपाळा अगा देवांच्या 
उदारा कृपाळु पतितपावना 
उदासीनाचा देह ब्रह्मरूप 
उदासीना पावल्यावेगीं 

उद्धत त्या जाती 
उद्धवअक्रूरासी 

उद्धाराचा संदेह नाहीं 
उद्देगाची धांव बैसली आसनीं 
उद्देगासी बहु फाकती मारग 
उधानु काटीवरी चोपडुची आस 
उपकारासाटीं बोलों हे उपाय 
उपकारी असे आरोणि उरला 
उपचारासी वाज जालों 
उपजला प्राणी न राहे संसारीं 
उपजलों मनीं 

उपजल्या काळें शुभ कां शकुन 
उपजोनियां पुढती येऊं 
उपजोनियां मरे 

उपजों मरों हे तों आमुची मिरासी. 


विषयानुक्रम 


५०२ 

४९४ 

५०५ 

७६३ 
१७०४ 
२८९० 
२६९१ 

८७५ 
११३२ 
४४०२ 
३३६२ 
३७५० 
२६४६ 
२५०१ 
२३११ 
२६५३ 
२३६४ 
३५४२ 
१७६५ 

८७० 
२५१७ 
२६९९ 
४३६२ 

९४८ 
१३७७ 
२२०५ 
४३५१ 
३९६२ 
३५९६ 

१६१ 
३२३२३२९ 
२५७९ 


उपदेश किती करावा खळासी 
उपदेश तो भलत्या हातीं 
उपाधिवेगळे तुह्यी निर्विकार 
उपाधीचें बीज 

उपाधीच्या नांवें घेतला सिंतोडा 
उपास कराडी 

उपासा सेवटीं अन्नासवें भेटी 
उपेक्षिलळा येणें कोणी शरणागत 
उंबरांतील कीटका 

उभय भाग्यवंत तरी च समान 
उभा उभी फळ 

उभा ऐलथडी 

उभा देखिला भीमातीरीं 

उभा भींवरेच्या तिरीं राहिलाहे 
उभारिला हात 

उभें चंद्रभागे तीरीं 

उभ्या बाजारांत कथा 
उमटती वाणी 

उमटे तें ठायीं 

उमा रमा एकी सरी 

उरलें तें भक्तिसुख 

उरा लावी उर आळंगितां कांता 
उलंघिली लाज 

उशीर कां केला 

उष्ट्या पत्रावळी करूनियां गोळा 
उसंतिल्या कर्मवाटा 


ऊंस वाढवितां वाढली गोडी 


क्र्ण वैर हत्या 
क्र्णाच्या परिहारा 


विषयानुक्रम 


३८४४ 

२४४ 
२२९२ 
२२०१ 


२३४५ 
२६५६ 
१६९७ 
२४७७ 
४४७४ 
२१३१ 
२२२२ 

६६६ 
१११० 

४७७ 
२०७९ 
२४८८ 
२३५४ 
२०२२ 
४२०५ 
३६६९ 
३०६३ 
२०६५ 
२८६८ 
१२८४ 
३४८० 


२२६९ 


१२२८ 
२५२८ 


ए 
एक आतां तुह्मी करा 
एक एका साह्य करव 
एक करिती गुरु गुरु 
एक तटस्थ मानसीं 
एक ते गाढव मनुष्याचे वेष 
एक धरिला चित्तीं 
एक नेणतां नाडलीं 
एकपरि बहिर बरें 
एक पाहातसां एकांचीं दहनें 
एक प्रेमगुज ऐकें जगजेठी 
एक भाव चित्तीं 
एक मन तुझ्या अवघ्या भांडवला. 
एक मागणें हृषीकेशी 
एकमेकीं घेती थडका 
एकली राणागोविंदा सवें 
एकली वना चालली राना 
एकल्या नव्हे खेळ चांग 
एकविध आह्मी न धरू पालट 
एकविध नारायण 
एकविध वृत्ति न राहे अंतरीं 
एकवेळ करीं या दुःखावेगळें 
एक वेळ प्रायश्चित्त 
एक वेळे तरी जाईन माहेरा 
एक शेरा अन्ना चाड 
एक ह्मणती कृष्णा वासिलें त्वां मुख. 
एक ह्मणती मुख वासीं नारायणा 
एका एक वर्मे लावूनियां अंगीं 
एकाएकीं आतां असावेंसें वाटे 
एकाएकीं हातोफळी 
एका ऐसें एक होतें कोणा काळें 


विषयानुक्रम 


३५५९ 
२७३२ 
१२३६ 

३०९ 
४२२० 
२७०८ 

३२३३ 
३६७८ 
१५६२ 

६७८ 

७५९ 

८९४ 

६६७ 
४३८८ 

३७५ 
४४०० 
१७७२ 
३१४५ 
३७३४ 
३६७३ 
३२४२३ 

६०१ 
४२०३ 
२०१६ 
४२४१ 
४२४० 
३६५९ 
२१७१ 


२५२१ 


एका गा ए भाई 

एका गावें आह्षीं विठोबाचें नाम 
एका च स्वामीचे पाईक सकळ 
एकाचिया घाट्या टोके 

एकाचिये वेठी 

एकाचिये सोई कवित्वाचे बांधे 
एकांचीं उत्तरें 

एका जिवें आतां जिणें जालें दोहीं. 
एकांताचें सुख देई मज देवा 
एकांतीं लोकांतीं करूं गदारोळ 
एकादशीव्रत सोमवार न करिती 
एकादशीस अन्न पान 

एका पुरुषा दोघी नारी 

एका बीजा केला नास 

एका बोटाची निशाणी 

एका वेळे केलें रिते कलिवर 

एका हातीं टाळ एका हातीं चिपळिया. 
एका ह्मणे भलें 

एकीं असे हेवा 

एके घाई खेळतां न पडसी डाई 
एके ठायीं अन्नपाणी 

एवढा प्रभु भावें तेणें संपुष्टी राहावें. 
एवढा संकोच तरि कां व्यालासी 
एवढी अपकीर्ती 


ऐकतों दाट 

ऐक पांडुरंगा एक मात 

ऐक बाई तुज वो कांहीं सांगते 
ऐक हें सुख होईल दोघांसी 
ऐका ऐका भाविकजन 

ऐका कलीचें हें फळ 


विषयानुक्रम 


४8३७ 
१७७८ 
१०७७० 
१४५१ 
३४७६ 
३०३९ 

७२५ 

१७ 
२७७१ 
३२३९ 

७२ 

३१२ 
१२३७ 

७६७ 
२४४८ 
३५०२ 
२६२७ 
२९१२ 
३४३१ 

१९० 
३६८८ 

९४० 
१९१७ 
३१७५ 


२६७७ 
६५६ 
४४९ 

१९८८ 

२४६१ 

२९७२ 


ऐका गा ए अवघे जन 

ऐका जी देवा माझी विनवणी 
ऐका जी संतजन 

ऐका पंडितजन 

ऐका महिमा आवडीचीं 

ऐका वचन हें संत 

ऐका संतजन उत्तरें माझे बोबडे 
ऐका हें वचन माझें संतजन 
ऐकें पांडुरंगा वचन माझे एक 
ऐकें रे जना तुझ्या स्वहिताच्या खुणा. 
ऐके वचन कमळापती 
ऐकोनियां कीर्ती 

ऐशा भाग्यें जालों 

ऐसा कर घर आवे राम 

ऐसा कोणी नाहीं हें जया नावडे 
ऐसा घेई कां रे संन्यास 
ऐसा चि तो गोवा 

ऐसा तंव मोळा 

ऐसा दुस्तर भवसागर 

ऐसा माझा कोण आहे भीडभार 
ऐसा मी अपार पार नाहीं अंत 
ऐसा सर्व भाव तुज निरोपिळा 
ऐसा हा लौकिक कदा राखवेना 
ऐसिया संपत्ती आह्यां संवसारी 
ऐसीं एकां अटी 

ऐसी जिव्हा निकी 

ऐसी जोडी करा राम कंठीं धरा 
ऐसीं ठावीं वर्मे 

ऐसी ते सांडिली होईल पंढरी 
ऐसी माझी वाणी दीनरूप पाहे 
ऐसीं वर्मे आह्यां असोनियां 

ऐसी वाट पाहे कांहीं 


विषयानुक्रम 


२८१० 
३१५७ 
२१९८ 
१६२४ 

२९६ 
१३३४ 
२३१२ 
२६८२ 
३६५४ 
११४२ 

४८३ 
१९३९ 
२०५२ 
११८९ 
२६८२३ 
२९५८२ 
३५३० 
३६६२३ 
४१८७ 
१०१४ 
४२४२३ 
४२९४ 

२५९ 
१३२५ 
३४२२ 
१३१० 
१५२३२८ 
३३४७ 
१९४९ 
१८८७ 
३८०२ 
१२५३ 


ऐसी हे गर्जवूं वैखरी 

ऐसे ऐसियानें भेटती ते साधु 
ऐसें कलियुगाच्या मुळे 

ऐसें कां जालें तेंमज हीन कळे 
ऐसें काय उणें जालें तुज देवा 
ऐसें कां हो न करा कांहीं 

ऐसे कुळीं पुत्र होती 

ऐसे कैसे जाले भोंदू 

ऐसें कोण पाप बळी 

ऐसें ठावें नाहीं मूढा 

ऐसे नाना भेष घेउनी हिंडती 
ऐसे पुढती मिळतां आतां 

ऐसें भाग्य कई लाहाता होईन 
ऐसे संत जाले कळीं 

ऐसें सत्य माझें येईल अंतरा 
ऐसे सांडुनियां धुरे 


क॑ तत्सदिति सूत्राचे सार 
ओनाम्याच्या काळे 

ओले मातीचा भरवसा 

ओलें मूळ भेदी खडकाचें अंग 
ओवाळूं आरती पंढरीराया 

ओस जाल्या दिशा मज भिंगुळवाणें. 
ओळखी तयांसी होय एका भावें 


कर्ड ऐसी दश्ा येइल माझ्या आंगा. 
कडईइंचें कारण 

कईइं तो दिवस देखेन मी डोळां 
कई देखतां होईन डोळीं 

कई मात माझे ऐकती कान 
कटावरी कर कासंया ठेविले 


विषयानुक्रम 


६३५ 

३४५ 

७९३ 
१५०५ 
४२७४ 
२६६७ 
१२६२ 
४३१० 
३५६६ 
३५११ 
३९४१ 

९१३ 
२४६८ 
२८५७ 
१६८५ 
१३७६ 


४५०२३ 

७४३ 
४०३१ 
१४०० 

५०७ 
३३६१ 
४५२० 


३२२८ 
३७४१ 
३७५९ 


१२४७ 
४४१२ 


कठिण नारळाचे अंग 

कंठीं कृष्णमणी 

कंठीं धरिला कृष्णमणी 

कंठीं नामसिका 

कंठीं राहो नाम 

कडसणी धरितां अडचणीचा ठाव. 
कण भुसाच्या आधारें 

कथनी पठणी करूनि काय 
कथा करोनियां द्रव्य घेती देती 
कथा करोनियां मोल ज्यापें घेती 
कथाकाळींची मर्यादा सांगतों 
कथा त्रिवेणीसंगम देव भक्‍त 
कथा दुःख हरी कथा मुक्‍त करी 
कथा देवार्चे ध्यान कथा साधना 
कथा पुराण ऐकतां 

कथा प्रावर्ण 











कथा हें भूषण जनामर्ध्ये सार 

कथे उभा अंग राखेल जो कोणी. 
कथेचा उलंघ तो अधमां अधम 
कथेची सामग्री 

कथे बैसोनि सादरें 

कधीं कृपा करिसी नेणें 

कनकाच्या परियेळीं उजळूनि आरती. 








कनवाळ कृपाळ | उदार दयाळ 





कनवाळू कृपाळू भक्‍तालागीं मोही. 
कन्या गो करी कथेचा विकरा 
कन्या सासुऱ्यासि जाये 

कपट कांहीं एक 

कब मरूं पाऊं चरन तुह्यारे 
कमोदिनी काय जाणे तो परिमळ. 
कर कटावरी तुळसीच्या माळा 
करणे तें देवा 





विषयानुक्रम 


३९७३ 
९७ 
१७९ 
२९१९ 
३०४२ 
२५१७ 
२३७५ 
२३५२३ 
१४७० 
१४७८ 
२३५५ 
२३५७ 
२१५४ 
२३५६ 
२०४१ 
१८३८ 
२१११ 
२०४२३ 
१५२२ 
४७२ 
३४६४ 
३५६८ 
१५८१ 
३००४ 
१७८४ 
१२३ 
२६६ 
२७२ 
११५७ 
५३३ 


२८० 


करणें तें हेंचि करा 

करणें न करणें वारलें जेथें 
करवितां व्रत अर्धे पुण्य लाभे 
करविली तैसी केली कटकट 
करा करा लागपाट 

करा नारायणा 

कराल तें करा 





कराल तें काय नव्हे जी विठ्ठला 
करावा उद्धार किंवा घ्यावी हारी 
करावा उद्धार हें तुह्मां उचित 
करावा कांटाळा नव्हे हें उचित 
करावा कैवाड 





करावा वर्षाव 

करावी ते पूजा मर्ने चि उत्तम 
करावें कीर्तन 

करावें गोमटें 

करावें चिंतन 

करावें तें काम 

करितां कोणाचें ही काज 
करितां तडातोडी 

करितां देवार्चन 

करितां या सुखा 

करितां विचार अवघे एक राज्य 
करितां विचार तो हा दृढ संसार 
करितां विचार सांपडलें वर्म 
करितां वेरझारा 

करितां होया व्हावें चित्त चि नाहीं. 
करिती तया वेवसाव आहे 
करितों कवित्व ह्मणाल हें कोणी 
करिसी कीं न करिसी माझा 
करिसी तें देवा करीं माझे सुखें 
करिसी लाघवें 





विषयानुक्रम 


४०१९ 
३७४० 
३१३ 
२३४६ 
३२९० 
६०५ 
२६०८ 
२२४८ 
२३९५ 
२२८२ 
१६७५ 
२३१३ 
३७३२ 
७१ 
४१३० 
२६५ 
७२० 
१६०५ 
२०७८ 
३१८७ 
द९७ 
२०५३ 
१९८२ 
२६२४ 
२५७२ 
२०२६ 
२२७६ 
२३७० 
१००७ 
१०१३ 
पुदु० 


३१२६, ३४९९ 


करी आणिकांचा अपमान 
करीं ऐसी धांवा धांवी 

करीं ऐसें जागें 

करीं धंदा परी आवडती पाय 
करीन कोल्हाळ 

करील आबाळी 

करी संध्या स्नान 

करीं हेंचि काम 

करुणा बहुत तुझिया अंतरा 
करूं कवित्व काय नाहीं आतां लाज. 
करू जातां सत्निधान 





करूं तैसें पाठांतर 

करूनि आरती 

करूनि उचित (पहा ३५१२) 
करूनि उचित प्रेम 

करूनि कडविड 

करूनि चाहाडी 

करूनि चिंतन (पहा ३३३२) 
करूनि जतन 

करूनियां शुद्ध मन 

करूनि राहों जरी आत्मा चि प्रमाण. 
करूनि विनवणी । माथा 

करून आइत सत्यभामा मंदिरीं रे. 
करूनी विनवणी पायीं ठेवीं माथा. 
करूं याची कथा नामाचा गजर 
करूं स्तुती तरि ते निंदा 

करोत तपादि साधनें 

करोनि स्नानविधि आणि देवधर्म. 
कर्कशसंगति 

कर्म धर्म नव्हती सांग 
कलयुगामाजी थोर जालें बंड 
कलिधर्म मागें सांगितलें संतीं 


विषयानुक्रम 


३८०६ 
३७३३ 
१०४३ 
२८२२ 
२१६२ 
१९४१ 


१५५३ 
३८९३ 
२२२४ 
२४१३ 
२५४८ 

५०८ 
३३३२ 

४८७ 
३६१२ 
१९२९ 
३५१२ 
२७५८ 
३३२५ 
२४३१ 
३५७१ 

४०१ 

४९६ 
२०२९ 
३४२७ 


४४२९ 
२०८५ 
१३८७ 
४१२१ 
११२९ 





कलियुगीं कवित्व करिती पाषांड 
कल्पतरु रुया नव्हती बाभुळा 
कल्पतरूअंगी इच्छिलें तें फळ 





कल्पतरूखालीं 
कल्याण या आठीर्वादें 
कवण जन्मता कवण जन्मविता 





कवणदिस येइल कसा 

कवणा पाषाणासी धरूनि भाव 
कवणांश्रीं भांडों कोण माझें साहे 
कवतुकवाणी बोलतसे लाडें 
कवतुकवाणें 

कवळाचिया सुखें 





कवीश्वरांचा तो आह्यांसी विटाळ 
कंसरायें गर्भ वधियेले सात 
कस्तुरीचे अंगीं मीनली मृत्तिका 
कस्तुरी भिनली जये मृत्तिके 
कस्तूरीचें स्प अति हीनवर 
कहे तुका जगभुला रे 

कहे तुका भला भया 

कहे तुका मैं सवदा बेच 

कळल हे खुण 

कळलें माझा तुज नव्हे रे आठव 
कळस वाहियेला शिरीं 
कळेन कळे त्या धर्म 

कळे परि न सुटे गांठी 

कळेल हें तैसें गाईन मी तुज 
कळो आला भाव माझा मज 
कळीं आलें ऐसें आतां 

कळीं आलें तुझे जिणें 

कळों नये तों चि चुकावितां बरें 
कळों येतें तरि कां नव्हे 

कळीं येतें वर्म 





विषयानुक्रम 


९९० 
२७२९ 
२०७२ 
३२५३ 
१८२९ 
४३४४ 
१७८५ 
१८८२ 
३६५३ 
१८१८ 


१३९५ 
१५७२३ 
२१८७ 
१७८८ 
२९८४ 
११८५ 
१२०१ 
११८२ 

८९६ 
३११७ 

५१३ 
२३२११ 
४०४४ 
२१२० 
३८२४ 
२६९५ 
३४६५ 
३४९८ 
१००४ 
३७६० 


काकुलती एकें पाहाती बाहेरी 
काकुलती येतो हरी 

काखे कडासन आड पडे 

काग बग रिठा मारिले बाळपणीं 
कां गा किविलवाणा केलों दिनाचा. 
कांगा कोणी न ह्यणे पंढरीची 
कांगा धर्म केला 

कांजी आह्यां होतें दोषाचें दर्शन. 
कां जी तुह्मी ऐसे नव्हा कृपावंत 
कां जी धरिलें नाम 

कां जी माझे जीवीं 

कां जी वाढविले 
कांद्यासाटी जालें ज्ञान 
कानडीनें केला मऱ्हाटा भ्रतार 
कान फाडूनियां मुद्रा ते घालिती 
कां न वजावें बैसोनि कथे 

कानीं धरी बोल बहुतांची मतें 
कान्हया रे जगजेठी 

कान्हो एकली रे एकली रे 
कान्होबा आतां तुह्यी आह्मी च गडे. 
कान्होबा तूं आलगट 

कापो कोणी माझी मान सुखें 
काफर सोही आपण बुझे 

काम क्रोध अहंकार नको 

काम क्रोध आड पडले 

काम क्रोध आह्मी वाहिले विठ्ठलीं 
काम क्रोध माझे जीताती शरीरीं 
कामक्रोध माझे लावियेले 

काम घातला बांदोडी 
कामधेनूर्चे वासरूं 

काम नाहीं काम नाहीं 

काम सारूनि सकळ 

















विषयानुक्रम 


४५७८ 
२३५ 
२५० 

१८०३ 

१२५४ 

४०६८ 

१२७० 

३६२८ 

३६९७ 

१४३० 

२४१९ 

२१७३ 
७९८ 

८७ 

३९३६ 

२८४४ 

१४६१ 

२३६१ 
४०४ 
१८१ 
१९७ 

२२४३ 

११८९ 

३०२५ 

४४२१ 

१६३० 

१०५९ 

३४४० 
२८५ 

४४७२ 

१४०२ 
१४७ 


कामाचा अंकित कांतेतें 

कां माझा विसर पडिला 

कां माझे पंढरी न देखती डोळे 
कामातुर चवी सांडी 

कामातुरा भय लाज ना विचार 
कामामध्ये काम 

कामिनीसी जैसा आवडे भ्रतार 
कामें नेलें चित्त नेदी अवलोकूं 
कामें पीडिलों माया 

काय आतां आह्मीं पोट चि भरावें 
काय आतां यासि ह्यणावें 

काय आह्यां चाळविसी 

काय आह्मी केलें ऐसें 

काय आह्मी भक्ति करणें कैसी 
काय उणें आह्यां विठोबाचे पाई 
काय उरणे कां करितोसि चोरी 
काय उणें जालें तुज समर्थासि 





काय उणें मज पांडुरंगा पायीं 
काय उरली ते करूं विनवणी 
काय एकां जालें तें कां नाहीं ठावें 
काय ऐसा जन्म जावा वांयांविण 
काय ऐसा सांगा 

काय ऐसी वेळ 

काय करावें तें आतां 

काय करावें म्यां केले ते विचार 
काय करितील केलीं नित्य पापें 
काय करील तें नव्हे विश्वंभंर 
काय करूं आतां धरूनियां भीड 








काय करूं आतां माझिया संचिता. 
काय करूं आतां या मना 

काय करं आन दैवतें 

काय करूं कर्माकर्म 


विषयानुक्रम 


४२४५ 
१२९१० 
१९२१ 


१८२७ 
३९९८ 
४५०२ 
१२५६ 


९७७ 
४५४० 
४५३७ 
४१९१ 

६५९ 

३४२३ 

३८६ 

९२४ 
४०८० 
३७०२३ 
१४९७ 
१६५० 
२१५५ 
२३२७७ 
२७६२ 
१९५९ 
३४१५ 
१६५२ 
४२२९ 
१९८५ 
४०५३ 

९२५ 

९२६ 


काय करूं जी दातारा 

काय करूं जीव होतो कासावीस 
काय करूं पोरा लागली चट 
काय करूं मज (पहा ४०११) 
काय करूं सागतां ही न कळ 
काय कळे बाळा 

काय काय करितों या मना 

काय काशी करिती गंगा 

काय कीर्ति करूं लोक दंभ मान 
काय कृपेविण घालावें सांकडे 





काय केलें जळचरीं 

काय खावें आतां (पहा ३८८१) 
काय जाणें मी पामर पांडुरंगा 
काय जाणों वेद 

काय जालें नेणों माझिया कपाळा 
काय ढोरा पुढें घाळूनि मिष्टान्न 
काय तीं करावीं मोलाचीं 

काय तुज कैसें जाणवेल देवा 
काय तुज मागें नाहीं जाणवले 
काय तुझा महिमा वर्ण 

काय तुझी ऐसी वेचते 

काय तुझी थोरी वर्णू मी पामर 
काय तुझे उपकार पांडुरंगा 
काय तुझें वेचे मज भेटी देतां 
काय तुमचिया सेवे न वेचते 
काय तुह्मी जाणां 

काय तें सामर्थ्य न चळे 











काय तो विवाद असो भेदाभेद 
काय त्या दिवस उचिताचा आला 
काय दरा करील वन 

काय दिनकरा 

काय दिला ठेवा 





विषयानुक्रम 


२२१५ 
२६०४ 
३७१३ 
३५८१ 
३२२३३ 

३१० 

६७१ 

१३७ 
११३३ 

९७३ 
१७२१ 

६७६ 
२२४४ 
२१३५ 
१९१६ 
१७२५ 
३०७३ 
३४३७ 
३५७४ 
१५७२ 
३८५३ 
२५५० 
१८२२ 
१६२६ 
२३५२० 
२३२३५ 
१८७७ 
३१४२ 
३६१७ 

७०९ 

१०४ 
१८९३ 


काय दिवस गेले अवघे चि 
काय देवापाशीं उणें 

काय देवें खातां घेतलें 

काय देह घाळूं करवती कर्मरी 
काय धर्म नीत 

काय धोविलें कातडें 

काय धोविलें बाहेरी मन 

काय नव्हे करितां तुज 

काय नव्हे केलें 

काय नव्हेसी तूं एक 

काय नाहीं माझे अंतरीं 

काय नाहीं माता गौरवीत 

काय नाहीं लवत झाडें 

काय नेणों होता दावेदार मेला 
काय न्यून आहे सांगा 

काय पाठविलें 

काय पाहतोसी कृपेच्या सागरा 
काय पुण्य ऐसें आहे मजपाशीं 
काय पुण्यराज्ली 

काय पोरें जालीं फार 

काय फार जरी जालों मी शाहाणा. 
काय बा करिशी सोंवळें 

काय बोलों सांगा 

काय मज एवढा भार 

काय मागावें कवणासी 

काय मागें आह्मी गुतलों 

काय माझा पण होईल लटिका 
काय माझी संत पाहाती जाणीव 
काय माझें नेती वाईट ह्मणोन 
काय माता विसरे बाळा 

काय मी अन्यायी तें घाला पालवीं. 
कायमी उद्धार पावेन 


विषयानुक्रम 


३४६० 
२०८२ 
२८८९ 

८५८ 
१५०३ 
२२७२ 
२२६८ 

७४५ 

(9७२ 
२१७२ 
३२३० 
२८३४ 

९०० 

५६७ 
४१८१ 
१९६८ 
४४४० 
२९४५ 
१५१२ 
१९२२ 
४०८५ 
४३३२ 
२५९१ 
३२३६ 
३३८० 
४२६६ 
२५५८ 
१६९० 
२८८० 
१६७३ 
२६८४ 

६१९ 


काय मी जाणता 

काय म्या मानावें हरिकथेचें फळ 
काय या संतांचे मानूं उपकार 
काय लवणकणिकेविण 

काय वांचोनियां जालों भूमिभार 
काय वाणूं आतां न पुरे हे वाणी 
काय विनवावें कोण तो निवाड 





काय विरक्‍ती कळे आह्यां 

काय वृंदावन मोहियेळलें 

काय शरीरापें काम 

काय सर्प खातो अन्न 

काय सांगों आतां संतांचे 

काय सांगों तुझ्या चरणांच्या सुखा. 
काय सांगों हृषीकेशा 

काय साधनाच्या कोटी 

काय साहतोसी फुका 

काय सुख आहे वाउगें बोलतां 
काय ह्यांचें घ्यावें 

काय ज्ञानेश्वरी उणें 
कायावाचमन ठेविलें गाहाण 
कायावाचा मनें जाला विष्णुदास 
काया वाचा मनें श्रीमुखाची 
कारणापें असतां दृष्टी 

कांरे गमाविल्या गाई 

कांरे तुह्मी ठेवा बहुतां 

कांरे तुह्ली निर्मळ हरिगुण गाना 
कां रे दाटोन होतां वेडे 

कां रे दास होसी संसाराचा खर 
कां रे न पावसी धांवण्या 

कां रेन भजसी हरी 

कां रे नाठविसी कृपाळु देवासी 


विषयानुक्रम 


२२३२१ 
दुदट 


२९२६ 
३८२८ 
१५१० 
३५६० 

८७१ 
३२७० 
१४१५ 
२०३० 
३६५६ 

५३७ 
३००६ 
४१३२ 
२२५० 
३९१६ 
१३०८ 
२३२२ 
१०१२ 
२७५२ 
२६३३ 
३७१४ 

१७७ 
३२०५ 
३४६९ 
४३९७ 
११४४ 
२८१४ 
३५५६ 
२३१० 
३८४२ 


कां रे माझा तुज नये कळवळा 
कां रे माझीं पोरें ह्मणसील ठोरें 
कार्तिकीचा सोहळा 

कार्य चि कारण 

कालवूनि विष 

काल्याचिये आसे 

कावळियासी नाहीं दया उपकार 





कावळ्याच्या गळां मुक्ताफळमाळा. 
काशासाटीं आह्यी जाळीला 
काझासाठीं बैसों करूनियां हाट 





काशीयात्रा पांच द्वारकेच्या 
कास घालोनी बळकट 

कासया करावे तपाचे डोंगर 
कासया गा मज घातलें संसारीं 
कासया गुणदोष पाहों आणिकांचे 
कासया जी ऐसा माझे माथां 
कासया या लोभे केलें आर्तभूत 
कासया लागला यासी 

कासया वांचूनि जालों 
कासयासि व्यर्थ घातलें 
कासयासी व्हावें जीतांचि 
कासया हो माझा राखिला 
कासियारने पूजा करूं केश्ीराजा 
कासिया पाषाण पूजिती 

कांहीं एक तरी असावा आधार 
कांहींच न लगे आदि अवसान 
कांहीं च मी नव्हें कोणीये गांवींचा 
कांहीं चिंता कोणा नाहीं 

कांहीं चिंतेविण 

कांहीं जडभारी 

कांहीं जाणों नये पांडुरंगाविण 


विषयानुक्रम 


४४०४ 

५8३ 
२८२४ 

३२३१ 
३२२४ 
२२३७४ 

२०८ 
२४०२ 
३८३१ 
३१९६ 
२२२१ 
४४२७ 

५१९ 
२४६९ 
२८४८ 
२०३६ 
२८३० 
२५५७ 
३३९८ 
३४४२३ 
४४२३२ 
४०९४ 
३५६६५ 
१७२९ 
२८२७ 
३६६५ 
२२२३९ 

५५६ 
४६०० 
१९२३ 
२१४० 
१३४३ 


कांहीं दुसरा विचार 

कांहीं न मागती देवा 

कांहीं न मागे कोणांसी 

कांहीं नित्यनेमाविण 

कांहीं बोलिलों बोबडे 

कांही मांगणें हें आह्यां अनुचित 
कांहीं माझे कळों आळे गुणदोष 
कांहीं विपत्ति अपत्यां 

काहे भुला धनसंपत्तीघोर 

काहे रोवे आगळे मरना 

काहे लकडा घांस कटावे 

कां हो आलें नेणों भागा 

कां हो एथे काळ आला आह्यां 
कां होती कां होती 

कां हो तुह्ठी माझी वदविली वाणी 
कां हो देवा कांहीं न बोला चि गोष्टी. 
कां हो पांडुरंगा न करा धांवणें 
कांहो माझा मानियेला भार 

कांहो वाढवितां देवा 

काळ जवळि च उभा नेणां 
काळतोंडा सुना 

काळयाचे मागे चेंडू 

काळ सारावा चिंतनें 

काळ सार्थक केला त्यांणीं 

काळा च सारिखीं वाहाती 
काळाचिया सत्ता ते नाहीं घटिका 
काळाचे ही काळ 





काळावरि घाळूं तरि तो सरिसा 
काळावरी सत्ता 

काळिया नाथूनी आला वरी 

काळें खादला हा अवघा आकार 
काळोखी खाऊन कैवाड केला धीर. 


विषयानुक्रम 


४०२२ 
२१०३ 
२७९३ 

१२२ 
१९९४ 
२२३२ 
१९११ 
३०११ 
११६६ 
११६७ 
३५०७ 
२७२१ 

८५७ 

३५८ 
१७७४ 

द२९ 
३८३० 

६३८ 
३६६१ 
२०३७ 
२१२४ 
४५४९ 

९८६ 
४४७० 
३५१३ 
१४६७ 
१७४४ 
२२८४ 
३७२७ 

२३९ 

५४१ 
१८४२ 


किडा अन्नाचे माणुस 

किती उपदेंशू करावा खळासी 
किती एका दिवशीं 

किती करूं शोक 

किती चौघाचारें 

किती तुजपाशीं देऊं परिहार 
किती या काळाचा सोसावा 
किती रांडवंडे 

किती लाजिरवाणा 

किती विवंचना करीतसें जीवीं 
किती वेळां खादला दगा 
कितीवेळां जन्मा यावें 

किती सांगों तरि नाइकति बटकीचे. 
किती सोसिती करंटीं 

कीर्तन ऐकावया भुलले श्रवण 
कीर्तन चांग कीर्तन चांग 
कीर्तनाची गोडी 

कीर्तनाचा विकरा मातेचें गमन 
कीर्तनाच्या सुखें सुखी होय देव 
कींविलवाणा जाला आतां 
कुंकवाची ठेवाठेवी 

कुचराचे श्रवण 

कुटल्याविण नव्हे मांडा 
कुटुंबाचा केला त्याग 
कुतऱ्या ऐसें ज्याचें जिणे 
कुंभ अवघा एक आवा 
कुंभपाक लागे तयासि भोगणें 
कुरंगीपाडस चुकलेंसे वनीं 
कुरुवंडी करीन काया 

कुळ गुंतले निषेधा 

कुशळ वकता नव्हे जाणीव श्रोता 
कुळधर्म ज्ञान कुळधर्म साधन 





विषयानुक्रम 


४३४९ 
४२८० 
४१८३ 
१९४० 
३४८४ 
२१४६ 
१४४० 
३२६६ 
३९७९ 
२५३० 
१७०८ 
२३२७८ 
४३६१ 
३७७५ 
२२५९ 
१४०४ 
१०११ 
४४१० 
३९१७ 
४२६० 
४०३६ 
१३०२ 
१००३ 

२५१ 
२२०३ 

२८७ 
४५२७ 
४३८२ 
३९१८ 

९१८ 
१४६६ 
१०२६ 


कळींची हे कुळदेवी 

कुळींचें दैवत ज्याचें पंढरीनाथ 
कृपा करावी भगवंतें 

कृपा करूनी देवा 

कृपावंत किती 

कृपावंता कोप न धरावा चित्तीं 
कृपावंता दुजें नाहीं तुह्मां पोटीं 
कृपावंतें हाक दिळी सकळिकां 








कृपाळू भक्‍तांचा 

कृपाळू सजन तुह्यी संतजन 

कृपाळू ह्मणोनि बोलती पुराणें 
कृपेचा ओलावा 

कृपेचें उत्तर देवाचा प्रसाद 

कृपेचे सागर हे चि साधुजन 

कृष्ण गातां गीतीं कृष्ण ध्यातां वित्तीं. 
कृष्ण गोकुळीं जन्मळा 

कृष्ण माझी माता कृष्ण माझा पिता. 
कृष्णरामनाम मांडीं पांवोळी 

कृष्ण हा परिचारी कृष्ण हा 
कृष्णाचिया सुखें भुक नाहीं 
कृष्णांजनें जाळे सोज्वळ लोचन 





केला अंगीकार पंढरीच्या देवें 
केला कईवाड संतांच्या आधारें 
केला तैसा अंगिकार 

केला पण सांडी 

केला पुढें हरी अस्तमाना दिसा 
केला मातीचा पद्नुपति 

केला रावणाचा वध 

केलियाचें दान 

केली कटकट गाऊं नाचों नेणतां 
केली प्रतिज्ञा मनाशीं 

केली सलगी तोंडपिटी 





विषयानुक्रम 


२५७३ 
१७५६ 
५१७ 


७५३ 
१८५८ 
२१५० 
४५६८ 


२२५६ 
१२४५ 
१६७१ 
१४७५ 
४१३४ 
१८२३५ 

१७३ 

५१६ 
१५३२ 
४५२२ 
४५७४ 

८४१ 

४९१ 
२५७० 
३२६१ 
२०२३ 
४५३१ 

२६२ 
११०३ 
३३५५ 

५१२ 
३०५८ 
२७६३ 


केली सीताशुद्धी 

केली हार्णाळां अंघोळी 

केलें तरी आतां साच चि करावें 
केलें नाहीं मनीं तया घडे त्याग 
केलें पाप जेणें दिलें अनुमोदन 
केलें शकुनें प्रयाण 

केल्यापुरती आळी 

केवढा तो अहंकार 





केंचा मज धीर 

कैचे भांडवळ खरा 

कैवल्याच्या तुह्यां घरीं 

के वाहावें जीवन 

कैसा कृपाळु हें न कळसी देवा 
कैसा तीं देखिला होसील गोपाळीं 
कैसा सिंदळीचा 

कैसा होतो कृपावंत 

कैसी करूं आतां सांग तुझी सेवा 
कैसी करूं तुझी सेवा 

कैसीं दिसों बरीं 

कैसें असोनि ठाउकें नेणां 

कैसें करूं ध्यान कैसा पाहों तुज 
कैसें भलें देवा अनुभवा का नये 
कोटिजन्म पुण्यसाधन साधिलें 
कोठें आतां आह्मी वेचावी हे वाणी 
कोठे गुंतलासी कोणांच्या धांवया 














कोठें गुंतलासी द्वारकेच्या राया 
कोठें गुंतलासी योगीयांचे ध्यानीं 
कोठें देवा आळें अंगा थोरपण 
कोठें देवा बोलों 

कोठे नाहीं अधिकार 
कोठें भोग उरला आतां 

कोठे मी तुझा धरूं गेलें संग 


विषयानुक्रम 


२८४ 
३०३६ 
३७२१ 
१६९३ 
११२० 
३१८४ 
२२२७ 
३६८४ 
१९३२ 
३५२५ 

९२९ 
२८१९ 
१८५६ 
२५५६ 

३५० 
३३५५ 
३९३२ 
४४२४ 
३६२५ 
१२६४ 

(9०५ 
३६०९ 
४३५० 
३६०३ 
१६१६ 
१६१५ 
९४००० 
१००० 
३६१६ 
१४५२ 
१२७६ 

३९७ 


कोड आवडीचें 

कोडियाचे गोरेपण 

कोंडिला गे माज 

कोडें रे कोडें ऐका हें कोडें 
कोण आतां कळिकाळा 

कोण आमचीं योगतपें 

कोण आह्मां पुसे सिणले भागले 
कोण घरा येतें आमुच्या काशाळा 
कोण जाणे कोणा घडे उपासना 
कोणतें कारण राहिले यामुळें 
कोण तो उपाव करूं भेटावया 





कोण त्याचा पार पावला धुंडितां 
कोण दुजें हरी सीण 

कोण पर्वकाळ पहासील तीथ 
कोण पुण्य कोणा गाठीं 

कोण या पुरुषार्थाची गती 

कोण येर्थे रिता गेळा 

कोण वेची वाणी 

कोण सांगायास 

कोण सुख धरोनि संसारीं 

कोण होईल आतां संसारपांगिलें 
कोणा एकाचिया (पहा ३८०९) 
कोणा चिंता आड 

कोणाचिया न पडों छंदा 





कोणाचें चिंतन करूं ऐशा काळें 
कोणाच्या आधारें करूं मी विचार 
कोणापाशीं आतां सांगो मी बोभाट. 
कोणापाशीं द्यावें माप 

कोणा पुण्या फळ आलें 

कोणा पुण्यें यांचा होईन सेवक 
कोणा मुखें ऐसी ऐकेन मी मात 
कोणाशीं विचार करावा सेवटीं 


विषयानुक्रम 


६८६, 


४००२ 
४8३७७ 
२९८० 

१४१ 
२६२९ 
४०४० 
१०३३ 

५७२ 

५६१ 
४२८७ 
४४२३६ 


२७५० 

५२८ 
२५२८ 
३०३४ 
३७६८ 
२९३९ 

६९६५ 

६२८ 
२६१४ 
४२७७ 
२९०४ 
२२४२ 
३६९६ 

९२३ 
२६६१ 
२५८६ 
२७७७ 
१३७८ 
१९०९ 
३१९१ 


कोणा ही केंडावें हा आह्यां 
कोणी एकाचिया (पहा ४२७७) 
कोणी एकी भुलली नारी 

कोणी निंदा कोणी वंदा 

कोणी सुना कोणी लेकी 

कोणे गांवीं आहे सांगा हा विठ्ठल 
कोणें तुझा सांग केला अंगीकार 
कोणे साक्षीविण 

कोण्या काळें येईल मना 
कोपोनियां पिता बोले प्रल्हादासी 
कोरडिया ऐशा सारूनियां गोष्टी 
कोरडिया गोष्टी नावडती मना 
कोरड्या गोष्टी चटक्या बोल 
कौडीकौडीसाटीं फोडिताति 
कौतुकाची सृष्टी 

कौलें भरियेली पेंठ 

क्या कहुं नहीं बुझत लोका 
क्या गाऊं कोई सुननवाळा 

क्या मेरे राम कवन सुख सारा 
कयाला मज आयो वारितेसी घरा 
क्रियामतिहीन 


खडा रवाळी साकर 

खद्योते फुलविले रविपुढें ढुंग 
खरें नानवट निक्षेपीचें जुनें 

खरें बोले तरी 

खरें भांडवल सांपडलें गांठी 
खळा सदा क्षुद्री दृष्टी 

खादलें च खावें वाटे 

खावें ल्यावें द्यावें 

ख्िस्तीचा उदीम ब्राह्मण कलयुगीं 


विषयानुक्रम 


४०७८ 
३८०९ 


४३११ 
२३६७ 
३०३८ 

२९७ 
३७५६ 
२६०२ 
३०९६ 
३५१० 
४४५७ 
१४१२ 
३९३७ 
१३६२ 
२६२२ 
११५६ 
११५१ 
११६८ 

४०५ 

७६४ 


१९९२ 
३७७२ 

८८२३ 
१४३१ 

८९० 
२६१७ 
३६३५ 
१९०२ 
३९२१ 


खुटोनियां दोरी आपणियांपाशीं 
खेचर खडतर 
खेळतां न भ्यावें समर्थाच्या बाळें 
खेळतां मुरारी जाय सरोवंरा तिरीं 
खेळतों ते खेळ पायांच्या प्रसादें 
खेळ नव्हे बरा इंद्र कोपलिया 
खेळ मांडियेला वाळवंटीं घाई 
खेळींमेळीं आळे घरा गोपीनाथ 
खेळों मनासवें जीवाच्या संवादें 
खेळों लागलों सुरकवडी 
खोंकरी आधण होय पाकसिद्धि 
खोट्याचा विकरा 
खोल ओले पडे तें पीक उत्तम 
ग 
गंगा आली आह्यांवरी 
गंगा गेली सिंधुपाशीं 
गंगाजळा पाहीं पाठी पोट नाहीं 
गंगा न देखे विटाळ 
गंगेचिया अंताविण काय चाड 
गजइंद्र पशु आप्तें मोकलिला 
गजेंद्र तो हस्ती सहस्र वरुषें 
गडी गेले रडी 
गणेश सारजा करिती गायना 
गति अधोगति मनाची युक्ति 
गंधर्व अग्नि सोम भोगिती कुमारी 
गंधर्वनगरीं क्षण एक राहावें 
गयाळाचें काम हिताचा आवारा 
गरुडार्चे वारिकें कासे पीतांबर 
गरुडावरि बैसोनि येतो जगजेठी 
गर्जत जावें नामावळी 
गर्भाचे धारण 


विषयानुक्रम 


२८०२ 
४१९ 
३१६१ 


३१६७ 
४५५९ 

१८९ 
४५३९ 
३६७९ 
१०८२ 
४०५९ 
२१८० 
३४९४ 


२७५४ 
४३७१ 
१७९६ 
१३०५ 
८८४ 
२४५५ 
३०८७ 
१६८ 
४४५८ 
११२२ 
२५७ 
४२६४ 
२२२० 
द 
४०७२ 
२२८२ 
३५२ 


गर्भी असतां बाळा 

गव्हांच्या घुगऱ्या 

गव्हाराचें ज्ञान अवघा रजोगुण 
गहूं एकजाती 

गळित जाली काया 

गाई गोपाळ यमुनेचे तटीं 

गाईन ओंविया पंढरिचा देव 
गाईन ते लीळा चरित्र पवाडे 
गाऊं नेणें कळा कुसरी 

गाऊं नेणें परी मी कांहीं गाईन 
गाऊं वाऊं टाळी रंगीं नाचों उदास. 
गाऊं वाणूं तुज विठो तुझा करूं 
गाजराची पुंगी 
गांठोळीस धन भाकावी करुणा 
गाढव शंगारिलें कोडें 
गाढवाचे अंगीं चंदनाची उटी 
गाढवाचे घोडे 

गाढवाचें ताने 

गातां आइकतां कांटाळा जो करी 
गाती ओंव्या कार्मे करितां सकळें 
गातों नाचतों आनदें 
गातों भाव नाहीं अंगीं 

गातों वासुदेव मीं ऐका 
गाबाळाचे ग्रंथीं कां रे पडां सदा 
गायत्री विकोन पोट जे जाळिती 
गायनाचे रंगीं 

गायें नाचें वार्ये टाळी 
गावलोकिकांहीं लावियेलें पिसें 
गावे ह्मणउनि गीत 

गासी तरि एक विठ्ठल चि गाई 
गुणा आला विटेवरी 
गुणांचा चि सांटा 


विषयानुक्रम 


२०४९ 
४४५१ 
४२२३ 
३२५ 
४७३ 
३९६ 
४५०६ 
४१२ 
२९५६ 
२८५३ 


१५८४ 
२८५४ 
१२६३ 
३९५७ 
१०५६ 

७७७ 

९८८ 
१७३० 
४५९९ 
३४०५ 

५९८ 

४३० 
४०१५ 
३०६६५ 

६९३ 
१५१४ 
४१७७ 

८९६ 
१४४१ 
४१९३ 
३७१७ 


गुणांची आवडी वाचेचा पसरु 
गुरुकृपे मज बोलविले देवें 
गुरुचिया मुखें होईल ब्रह्मज्ञान 
गुरुपादाग्रींचें जळ 

गुरुमार्गामुळे भ्रष्ट सर्वकाळ 
गुरुशिष्यपण 

गुळ सांडुनि (पहा ४३०६) 

गुळें माखोनियां दगड ठेविला 
गेला कोठें होता कोठुनियां आला 
गेली वीरसरी 

गेले टळले पाहार तीन 

गेले पळाले दिवस रोज 
गोकुळींची गती कोण जाणे परि 
गोकुळींच्या सुखा 

गोड जालें पोट धालें 

गोड नांवें क्षीर 

गोड लागे परी सांगतांचिनये 
गोडीपणें जैसा गुळ 

गोणी आली घरा 

गोदे कांठीं होता आड 

गोपाळ प्रीतीर्ने केसे विनविती 
गोपाळ ह्मणती कान्होबाया रे 
गोपाळां उभडु नावरे दुःखाचा 
गोपाळांचें कैसें केलें समाधान 
गोपीचंदन मुद्रा धरणें 

गोमट्या बीजाचीं फळें ही गोमटीं 
गोरस घेउनी सातें निघाल्या गौळणी. 
गोविंद गोविंद मना लागलिया 
गोविंद भ्रतार गोविंद मुळहारी 
गोविंदाचे नाम गोड घेतां वाचे 
गोविंदावांचोनि वदे ज्याची वाणी. 
गोहो यावा गांवा 





विषयानुक्रम 


३२९८ 
१९९१ 
४४०७ 
३१०६ 
२९७३ 
२७९७ 
४२६९ 
४१०६ 
४६०५६ 
रद 
४३१ 
२८१२ 
४५७९ 
२८३९ 
१२४९ 
१४७९ 
३९८ 
५८१ 
५६८ 
२५४३ 
४२३७ 
२०९ 
४५४४ 
४२४२ 
४२५५ 
३४९६ 
२३८९ 
२३२७ 
४५२४ 
४५८१ 
२२०२ 
३०८० 


गौरव गौरवापुरतें 

गौळणी आल्या वाज 

गौळणी बांधिती धारणासि गळा 
गौळीयाची ताकपिरें 

ग्रंथाचे अर्थ नेणती हे खळ 
ग्रासोग्रासीं भाव 


घटीं अलिप्त असे रवि 

घडिया घालुनि तळीं चालती 
घरीं रांडा पोरें मरती उपवासी 
घरोघरीं अंवघे जालें ब्रह्मज्ञान 
घरोघरीं बहु जाळे कवि 
घातला दुकान । देती 

घातला दुकान | पढीये 
घालिती पव्हया 

घाली कवाड टळली वाड राती 
घाळूनियां कास 

घाळूनियां ज्योती 

घाळूनियां भार राहिलों निश्चिती 
घाळूनियां मध्यावर्ती 

घाळूनियां मापीं 

घाळूनि लोळणी पडिलों अंगणीं 
घेईन मी जन्म याजसाटीं देवा 
घेई माझे वाचे 

घेऊं नये तैसें दान 

घेऊनियां चक्क गदा 

घेतो आणिकांचा जीव 

घेती पाण्यासी हुंबरी 

घेसी तरी घेई संतांची हे भेटी 
घोंगडियांचा पालट केला 
घोंगडियांची एकी राजी 


विषयानुक्रम 


८८६ 


२२१ 
१०० 
२७५१ 
४५०१ 


१५२६ 
४९६ 
१२६ 

१२८८ 

१४६८ 

२६३८ 

१७४७ 

३१२७ 
३८७ 

३५८७ 

१९६५ 
३७० 

४१७२ 

२४७६ 

३६६७ 

१७९२ 
७५६ 

४२६१ 
११५ 

३९८२३ 
१८४ 

१२४० 

१०८१ 

१०८३ 


घोंगडियास घातली मिठी 

घोंगडें नेलें सांगों मी कोणा 
घोंटवीन लाळ ब्रह्मज्ञान्या हातीं 
घ्या रे भाई घ्या रे भाई 

घ्या रे भोंकरें भाकरी 

घ्या रे लुटी प्रेम सुख 

घ्यावी तरी घ्यावी उदंड चि सेवा. 


चक्रफेरीं गळीं गळा 

चंचळीं चंचळ निश्वळीं निश्चळ 
चतुर मी जालों आपुल्या भोंवता 
चंदन तो चंदनपणें 

चंदनाचे गांवीं सर्पाची वसती 
चंदनाचे हात पाय ही चंदन 
चंदनाच्या वार्से धरितील नाक 
चरणाचा महिमा 

चरणीं नमन सद्‌गुरूच्या पूर्ण 
चरफडें चरफड शोकें शोक होये 








चला आळंदीला जाऊं 
चला जाऊं रे सामोरे 
चला पंढरीसी जाऊं 





चला बाई पांडुरंग पाहूं वाळवंटी 
चला वळूं गाई । दूर 

चला वळूं गाई । बैसों 

चवदा भुवने जयाचिये पोटीं 
चवदा भुवर्ने लोक तिन्हीं दाढे 
चहूं आश्रमांचे धर्म 

चहूंकडूनियां येती ते कल्लोळ 
चाकरीवांचून 

चांगला तरी पूर्णकाम 

चांगलें नाम गोमटें रूप 





विषयानुक्रम 


१०८७ 
१०९० 
१५८९ 
३२९५ 

२०७ 
३८२१ 
२६०३ 


३५९३ 
३२७५ 
१००१ 
२६६५ 
१७५९ 
२९० 
९२० 
२८१७ 
४३४० 
२९९१ 
४३२३९ 
१५९९ 
१७०६ 
२११ 
४३८९ 
१९९ 
२६१ 
३०३३ 
७३१ 
४२३५ 
२२१३ 
६५८ 
६५७ 


चाड अनन्याची धरी नारायण 
चातुर्याच्या अनंतकळा 

चारी वेद जयासाटीं 

चारी वेद ज्याची.....प्रत्यक्ष 
चारी वेद ज्याची......बांधनी 
चाल केलासी मोकळा 

चाल घरा उभा राहें नारायणा 
चाल माझ्या राघो 

चालवणें काय 





चालावा पंथ तो पाविजे त्या ठाया 
चालिती आड वाटा 

चालिलें न वाटे 

चालिले सोबती 

चालें दंडवत घालीं नारायणा 
चाले हें शरीर कोणाचिये सत्ते 
चाळवळलें कायन करी बडबड 





चाहाडाची माता 

चिंतनाची जोडी 

चिंतनासी न लगे वेळ 

चिंतनें अचिंत राहिलों निश्चळ 
चिंतनें सरे तो धन्य जाणा काळ 
चित मिले तो सव मिले 

चिंतळे पावलीं जयां कृष्णभेटी 
चितसुंचित जब मिले 

चिंता ते पळाली गोकुळाबाहेरी 
चिंता नाहीं गांवीं विष्णुदासांचिये 
चिंतामणिदेवा गणपतीसी आणा 
चिंतिलें तें मनि्चे जाणे 

चित्त गुंतले प्रपंचें 

चित्त ग्वाही तेथें लौकिकार्चे काई 
चित्त घेऊनियां तूं काय देसी 
चित्त तुझ्या पायीं 








विषयानुक्रम 


४५१४ 
२१८२ 
२४५६ 
४६०७ 
४५१२३ 

१३४ 
३४५५ 

४६४ 
३३३६ 

८९९ 
१७५५ 
२६२२ 
३४२२ 
३५७८ 
३९२९ 
२२११ 
१९७९ 
३७२४ 
१४४९ 

९८5 
१४४७ 
११९५ 
४५९६ 
११९४ 
४५१० 
२३६९ 
२८८३ 

८६९ 
४१८२ 

९५८१ 
२२६२ 
१८०१ 


चित्त तें चिंतन कल्पनेची धांव 
चित्त श्रुद्ध तरी शत्रु मित्र होती 
चित्त समाधानें 

चित्ता ऐसी नको देऊं आठवण 
चित्ताचा चाळक 

चित्ताचें बांधलें जवळी तें वसे 
चित्ता मिळे त्याचा संग रुचिकर 
चित्तीं तुझे पाय डोळां रूपार्चे ध्यान 
चित्तीं धरीन मी पाऊलें सुकुमार 
चित्तीं नाहीं आस 

चित्तीं नाहीं तें जवळीं असोनि काय. 
चित्तीं बैसले चिंतन 

चिन्हें उमटती अंगीं 

चिरगुटें घाळूनि वाढविलें पोट 
चुकलिया आह्यां करितसां दंड 








चुकलिया ताळा 

चुकली ते वाट 

चुकळलों या ऐझ्ा वर्मा 

चुंबळीचा करी चुंबळीशीं संग 
चुराचुराकर माखन खाया 
चोर टेंकाचे निघाले चोरी 
चोरटे सुनें मारिलें टाळे 
चोराचिया धुडका मनी 
चोरासी चांदणे वेश्येसी सेजार 
चोरें चोरातें करावा उपदेश 
चौक भरियेला आसनीं पाचारिली. 





छळी विष्णुदासा कोणी 
छोडे धन मंदिर बन बसाया 


जग अमंगळ 


विषयानुक्रम 


३२८५ 
१७५१ 
६३ 
२५२७ 
३१८६ 
३१३७ 
४१०२ 
४१४८ 
१०२९ 
२०८४ 
१३६ 
३३५०८ 
१५९३ 
३०७१ 
१८५७ 
२७५७ 
३७५८ 
३५०६ 
२४६ 
११५४ 
१०५४ 
१०५० 
२७२१ 
४१२४ 
१२० 
४१३ 


३०३ 
११५२ 


३१९७ 


जग अवघें देव 

जग ऐसें बहुनांवें 

जग चले उस घाट कोन जाय 
जग जोगी जग जोगी 

जग तरि आह्यां देव 

जगदीडश जगदीश तुज ह्यणंती 
जगा काळ खाय 

जगाचा हा बाप दाखविलें 

जगीं ऐसा बाप व्हावा 

जगीं कीर्ति व्हावी 

जगीं मान्य केलें हा तुझा देकार 
जडलों अंगाअंगी 

जडलों तों आतां पायीं 

जतन करीन जीवें 

जन तरी देखें गुंतले प्रपंचें 

जन देव तरी पायां चि पडावें 
जननिया बाळका रे घातलें 
जननी हे जाणे बाळकाचें वर्म 
जननी हे ह्मणे आहा काय जालें 
जन पूजी याचा मज कां आभार 
जन मानवले वरी बाह्यात्कारी 
जन विजन जालें आह्यां 

जन हें सुखाचे दिल्याघेतल्याचें 
जनाचिया मना जावें कासियेसी 
जनीं जनार्दन ऐकतों हे मात 
जन्ममरणांची कायसी चिंता 





जन्ममरणांची विसरलो चिंता 
जन्म मृत्यु फार जाले माझ्या जीवा 
जन्मा आलिया गेलिया परी 

जन्मा आलियाचा लाभ 

जन्मा आलों त्याच 

जन्मांतरिंचा परिट न्हावी 


विषयानुक्रम 


१३२३८ 
२६१८ 
११६२ 
४२३६ 
१३०३ 
१५७० 
२०७४ 
४५१९ 
३०७६ 
४११६ 
२९७९ 
९७१ 
३७२६ 
९२३९ 
१२८० 
१०७८ 
२४८७ 
८१९ 
४५५४ 
१८६० 
१०५८ 
8९ 
२९६६ 
४३१८ 
११३६ 
३९९७ 
२६४५ 
३९४५ 
४६५ 
२३७६२ 
१५११ 
२२३८१ 


जन्मांतरी शुद्ध नाहीं आचरण 
जन्मा येऊन उदार जाला 
जन्मा येऊनि काय केलें 
जन्मा येऊनि कां रे निदसुरा 
जन्मा येऊनि तया लाभ जाला 
जन्मा येणें घडे पातकाचे मूळें 
जन्मोजन्मींची संगत 
जन्मोजन्मी दास 

जप करितां राग 

जप तप ध्यानन लगे धारणा 
जपाचें निमित्त झोपेचा पसरु 
जयजय ह्मणा राम 

जयाचिये द्वारीं सोन्याचा पिंपळ 
जयाचिये वाचे नये हा विठ्ठल 
जया दोषां परिहार 

जया नाहीं नेम एकादशीव्रत 
जयापासोनि सकळ 

जया शिरीं कारभार 

जयासी नावडे वैष्णवांचा संग 
जये ठायीं आवडी ठेली 
जयेवेळीं चोरूनियां नेलीं वत्सें 
जरा कर्णमूळीं सांगों आली गोष्टी 
जरि न भरे पोट 

जरी आलें राज्य मोळविक्या 
जरी तुझा मज नसता आधार 
जरी माझी कोणी कापितील मान 
जरी मी नव्हतों पतित 

जरी हा हो कृपा करिल नारायण 
जरी हे आड येती लाज 
जंववरी नाहीं देखिली पंढरी 
जंव हें सकळ सिद्ध आहे 
जवळी नाहीं चित्त 


विषयानुक्रम 


३२०२ 
१७४५ 
२२५४ 
२२७१ 
३४५९ 
२८७८ 
४०८३ 
४०६७ 

दद५ 
२९२९ 
३२०८ 
४४८३ 
२३४० 
१४४२ 


द्र 
२९४२३ 
२७३१ 
३८७० 
३१६४ 
४५२६ 
२६८६ 
३९५४ 
२६१३ 
४२९० 
५४5९ 
७५८ 
४०८९ 
३२५६ 
८१२ 
६५५ 
२०४५ 


जवळी मुखापाशीं 

जळती कोर्तनें 

जळतें संचित 

जळालें तें बाह्य सोंग 

जळे माझी काया लागला वोणवा 
जळों अगी पडो खाण 





जळो आतां नांव रूप 

जळो जळो तें गुरुपण 

जळोत तीं येथें उपजविती अंतराय. 
जळो ते जाणींव जळो ते शाहाणींव. 
जळो त्याचें तोंड 

जळो प्रेमा तैसा रंग 

जळो माझी ऐसी बुद्धी 

जळो माझें कर्म वांयां केली कटकट. 





जाऊं देवाचिया गांवां 
जाऊनियां तीर्था काय तुवां केळे 
जागा घरटी फिरे तस्कराची 
जाणतें लेंकरूं 

जाणतों समये 

जाणपण बरें देवाचिये शिरीं 
जाणवले इंद्रा चरित्र सकळ 
जाणसी उचित 

जाणावें तें काय नेणावें तें काय 
जाणावें तें सार 

जाणिवेच्या भारें चेंपळा ऊर 
जाणे अंतरिंचा भाव 

जाणे त्याचें वर्म नेणे त्याचें कर्म 
जाणे भक्‍तीचा जिव्हाळा 

जाणे वर्तमान 

जाणोनि अंतर 

जाणोनि नेणतें करीं माझें मन 
जाणों नेणों काय 


विषयानुक्रम 


८४५ 
२३५९ 
१२३८ 
३१३६ 
१३१८ 
२६८९ 
१४०८ 
४४४६ 
१२५७ 
३८०७ 
१६१९ 

९९१ 

९९७ 
१२५५ 
१८७१ 
१७२२ 
४१४६ 
२४६६ 
३१५४ 
१३३१ 
४५६२३ 
२९४१ 
१०२१ 
२०८७ 
३४९२ 
२१०४ 
२९६० 

७३६ 
१७४६ 
१८९१ 
२९६७ 
३९६९ 


जातां पंढरीच्या मार्गे 
जातिविजातीची व्हावयासि भेटी 
जातीचा पाईक ओळखे पाइका 
जातीचा ब्राह्मण 

जातीची शिंदळी 
जातीचें तें चढे प्रेम 

जाती पंढरीस 

जातो न येतिया वाटा 

जातो वाराणसी 

जाय जाय तूं पंढरी 

जाय तिकडे लागे पाठीं 

जाय परतें काय आणिला 

जाय फाकोनियां निवडोनि गाई 
जायांचें अंगुलें लेतां नाहीं मान 
जायाचे अळंकार 

जायाचे शरीर जाईल क्षणांत 
जारे तुह्मी पंढरपुरा 

जाला कवतुक करितां रोकडें 
जाला जीवासी उदार 

जाला प्रेतरूप शरीराचा भाव 
जालासि पंडित पुराण सांगसी 
जाला हा डांगोरा 

जालिया दर्शन (पहा ४४८७) 
जाली गाढवी दुधाळ 

जाली झडपणी खडतर देवता 
जाली तडातोडी 

जाली पाकसिद्धि वाट पाहे 
जाली हरिकथा रंग वोरसला 
जाली होती काया 

जाले आतां सांटे 

जालें पीक आह्यां अवघा सुकाळ 
जालें भांडवल 


विषयानुक्रम 


४०८६ 
१३७१ 
१०७२ 
३९६५ 
२८५८ 
१५६५ 
१६१० 


५१८ 
३०७६ 
१६६० 
१८४२३ 
४५३२ 
१८५३ 
२३७३ 
२३९१२३ 
३२८१ 
४५५८ 
२९६६ 
२६६८ 
४३९२ 
३५०८३ 
३३०१ 
४४२६ 

४२१ 

९८१ 

४९३ 
8०७४ 
२५०२ 
३४२५ 
२००१ 
२८९८ 


जालें रामराज्य काय उणें आह्यांसी. 
जालें समाधान 

जालों आतां एके ठायीं 

जालों आतां दास । माझी 

जालों आतां दास । माझे 

जालों तंव साचें 

जालों द्वारपाळ 

जालीं निर्भर मानसीं 

जालों बळिवंत 

जालों स्वयें कृष्ण आठव हा चित्तीं 
जालों ह्मणती त्याचें मज वाटे 





जावें बाहेरी हा नाठवे विचार 
जाळा तुह्मी माझें जाणतें मीपण 
जाळे घातलें सागरीं 

जिकडे जाय तिकडे सवें 
जिकडे पाहें तिकडे उभा 
जिकडे पाहे तिकडे देव 
जिकावा संसार 

जिचें पीडे बाळ 

जिव्हा जाणे फिकें मधुर कीं क्षार 
जिव्हे जाळा चळ 

जिहीं तुझी कास (पहा ४१११) 
जीव खादला दैवतें 

जीव जायवरी सांडी करी माता 
जीव जीती जीवना संगें 

जीव तो चि देव भोजन ते भक्ति 
जीवन उपाय 

जीवन हे मुक्‍त नर जाले पावन 
जीवनावांचूनि तळमळी मासा 
जीवभाव त्याचा गेला अभिमान 
जीवशिवाच्या मांडूनि हाला 
जीवाचे जीवन अमृताची तनु 


विषयानुक्रम 


११०६ 
२५२२ 

२१५ 
४१९६ 
१६४७ 
२५१२ 
२०६७ 
२१०६ 
४२६७ 
४५८८ 
२८७६ 
४५७५ 
१२१८ 
३९७० 
३३२७ 
४8४६८ 
३३२६ 
३१११ 
१७२३९ 
२९२२ 
३०७९ 
४२८६ 
१०४६ 

९७६५ 
२३७९ 
१४४४ 
२६८१ 

९०७ 
१०३१ 
४५८७ 

१७१ 
१६९१ 


जीविता तो माझा पिता 
जीवित्व तें किती 

जीवींचा जिव्हाळा 
जीवींचें कां नेणां 

जीवींचें जाणावें या नांवे आवडी 
जीवें जीव नेणे पापी सारिका चि 
जीवेंसाटीं यत्नभाव. 

जीवें व्हावें साटी 

जुंझायाच्या गोष्टी ऐकतां चि 
जुंझार ते एक विष्णुदास जगीं 
जुनाट हें धन अंत नाहीं पार 
जें कां रंजळें गांजळें 

जे केली आळी (पहा ३८९०) 
जे गाती अखंड विठ्ठलाचे गीत 
जेजे आळी केंली (पहा ३३६३) 
जें जें कांहीं करितों देवा 

जेजे कांहीं मज होईल वासना 
जें जें केलें तें तें साहे 

जें जें जेथें पावे 

जें जें मना वाटे गोड 

जें जें व्हावें संकल्पें 

जें ज्याचें जेवण 

जेणें घडे नारायणीं अंतराय 
जेणें तुज जालें रूप आणि नांव 
जेणें तुझी कास (पहा ४२८६) 
जेणें नाहीं केलें आपुलें स्वहित 
जेणें माझें चित्त राहे तुझ्या पायीं 
जेणें माझे हित होइल तो उपाव 
जेणें मुखें स्तवी 

जेणें वाढे अपकीर्ति 

जेणें वेळ लागे 

जेणें हा जीव दिला दान 


विषयानुक्रम 


३६८२ 
१३५१ 
१०४७ 
३३२२ 

८३९ 
४१७८ 

8७८ 
१८१६ 
३८७४ 
१४९८ 
४२३७६ 

३४७ 
२३२३६२ 
३१४१ 
३८९० 

६९८ 
२३९३१ 
३६४७ 

७२१ 
२०९८ 
४०३० 
३४५१ 

१०८ 
३३८९ 
४१११ 
१४९९ 
३६५५ 
२३९२४ 

२७५ 
२५६२ 
१६७० 

६१८ 


जेणें होय हित 

जेथें आठवती स्वामीचे ते पाय 
जेथें कीर्तन करावें 

जेथें जातों तेथें तूं माझा सांगाती 
जेथें जातों तेथें पडतो मतोळा 
जेथें जावें तेथें कपाळ सरिसें 
जेथें जेथें जासी 

जेथें देखें तेथें उभा 

जेथें देखें तेथे तुझी च पाउले 
जेथे पाहें तेथें कांडिती भूस 
जेथें माझी दृष्टि जाय 

जेथें माझी दृष्टि राहिली बैसोन 
जेथें लक्ष्मीचा वास 

जेथें वैष्णवांचा वास 

जे दोष घडलेन फिरे करितां 
जेवितां ही धरी 

जेविले ते संत मागें उष्टावळी 
जेवीं नवज्वरें तापलें शरीर 
जेझा तुह्यी दुरी आहां 
जैशासाटीं तैसें हावें 

जैसा अधिकार 

जेसा तैसा आतां 

जैसा निर्मळ गंगाओघ 

जैसी तैसी तरि वाणी 

जेसीं तैसीं तरी । हरणागतें 
जैसें चित्त जयावरी 

जेसें तैसें बाळ मातेसी आवडे 
जैसें तैसें राहे देवाचें हें देणें 
जैसें दावी तैसा राहे 

जो का निर्गुण निराकार 

जों जों घ्यावा सोस 

जोडिले अंजुळ 


विषयानुक्रम 


३७९१ 
३०५३ 
३०८४ 
२००० 


३६२७ 


१६६५ 
१५२८ 
१८३० 
३४९१ 
२०९९ 
३६९१ 
२४६४ 
८७२ 
१८३१ 
१०५ 
२९ 
८१६ 
२४४५ 
२९८९ 
२१३२ 
३५४५ 
३५५४ 
३२९७ 
१४८७ 
२११५ 
३०६१ 
१६३९ 
१५१६ 
४३७५ 
३७१६ 
३४३६ 


जोडिलें तें आतां न सरे सारितां 
जोडी कोणासाटीं 

जोडीच्या हव्यासें 
जोडोनियां कर 

जोडोनियां धन उत्तम वेव्हारें 
जो भक्तांचा विसावा 
जोमानी तो देईल काई 

जो या गेला पंढरपुरा 
ज्याचा ऐसा अनुभव 

ज्याची खरी सेवा 

ज्याची जया आस 





ज्याचे गर्जतां पवाडे । कळिकाळ 
ज्याचे गर्जतां पवाडे | श्रुतिज्ञास्त्रां 
ज्याचे गांवी केला वास 

ज्याचे जया ध्यान 

ज्याचें जैसें भावी मन 

ज्याचे माथां जो जो भार 

ज्यांच्या संगें होतों पडिलों भोवनीं. 
ज्यां जैसी आवडी त्यां तैसा विभाग. 
ज्या ज्या आह्यांपाश्रीं होतील ज्या 
ज्यानें आड यावें कांहीं 

ज्यानें ज्यानें जैसें घ्यावें 

ज्यावें हीनपणें 

ज्यासी आवडी हरिनामांची 
ज्यासी नावडे एकादशी 





ज्यासी विषयाचें ध्यान 
ज्वरल्यासी काढा औषध पाचन 


झड मारूनियां बैसलों पंगती 
झरा लागला सुखाचा 
झंवविली महारें 


विषयानुक्रम 


२००८ 
१९२८ 
१९२५ 
२०६० 
२८६४ 
१०७५ 
१२४३ 
४२५२ 
१५२४ 

५९५ 
३९७६ 
१६१२ 
१६१३ 
१९०६ 
२३२८ 
४४०३ 
२३३३४ 
२६४१ 
४३८६ 
१३४७ 
२५७५ 
१४५३ 
३२६५ 
१५५८ 
२८९१ 
२९६९ 
३२०७ 


२९८१ 
२०२० 
४०२६ 


झांकूनियां नेत्र काय जपतोसी 
झाड कल्पतरु 

झाडा वरपोनि खाऊनियां पाला 
झेला रे झेला वरचेवर झेला 


टंवकारूनि दृष्टी लावुनियां रंग 
टाक रुका चाल रांडे कां गे केली. 





टाळ घोळ सुख नामाचा गजर 
टाळ दिंडी हातीं 

टिळा टोपी उंच दावी 

टिळा टोपी माळा देवाचें गवाळें 





ठकिलें काळा मारिली दडी 
ठाकलोंसें द्वारीं 

ठायींची ओळखी 

ठाव तुह्यांपाशीं 

ठाव देऊनियां राखें पायापासीं 
ठाव नाहीं बुड 

ठेवा जाणीव गुंडून 

ठेविलें जतन 

ठेवूनि इमान राहिलों चरणीं 
ठेवूनियां डोई 


डगमगी मन निराडोच्या गुणें 





डळमळिला मेरू आणि तो मांदार. 
डाई घाळूनियां पोरें 

डिवेना डसेना बुजेना निर्मळ 

डोई वाढवूनि केश 

डोळां भरिळें रूप 

डोळियाचें देव आजि उभें ठेले 





विषयानुक्रम 


३९०६ 
५९१ 
३८८५ 
१३९ 


७९० 
४५७ 
२११२ 
१०४४ 
२८५६ 
७८८ 


१०८० 
१५०२ 

३२३ 
४२५० 
४१द२ 
१८१३ 
१४५८ 
१३४१ 
३४८६ 
२३२२ 


३६०४ 
३०९६ 

२२९ 
४२३४२ 

७७६ 
२६०९ 
४४५९ 


डोळियां पाझर कंठ माझा दाटे 
डोळ्यांमध्ये जैसें कणु 
डौरलों भक्तिसुखें 


ढाळतरवारे गुंतले हे कर 
ढेंकणाचे संगें हिरा जो भंगला 
ढेंकणासी बाज गड 

ढेंकरें जेवण दिसे साचें 


तक्र शिष्यामान 

तटचि जातीला नाहीं भीड भार 
तडामोडी करा 

तन मन धन दिलें पंढरिराया 
तप तीर्थ दान व्रत आचरण 
तपाचे सायास 

तपासी तें मन करूं पाहे घात 
तम भज्याय ते बुरा जिकीर ते करे. 
तया घडले सकळ नेम 
तयांसवें करी काला 

तया साटीं वेचूं वाणी 

तयासी नेणतीं बहु आवडती 
तरले ते मागें आपुलिया सत्ता 
तरलों ह्मणुनि धरिला ताठा 
तरि कां नेणते होते मागें त्रध्षी 
तरि कां पवाडे गर्जती पुराणें 
तरि च हा जीव संसारीं उदास 
तरि म्यां आळवावें कोणा 

तरीं आह्मी तुझी धरियेली कास 
तरी कां मागें वांयां कीर्ती 

तरी कां वोळगणे 

तरी च जन्मा यावें 


विषयानुक्रम 


१८३६ 
२२९४ 
३२४९ 


४३४८ 
३४०२३ 
२४५२ 

(90 


१४८३ 
३०२६ 
१७४९ 
३९४८ 
१४९० 
२८५१ 
२७९६ 

४४१ 
२३८९ 
४५३० 


२१२१ 
१८८१ 
३९७१ 

९२२ 
१०३५ 
२५२९ 

६४९ 
१६७४ 
३११८ 
२२१२ 
२४९८ 


तरीं चम्यां देवा 

तरीच हीं केलीं 

तरी च होय वेडी 

तरीं भले वांयां गेलों 

तरी सदा निर्भरं दास 

तरी हांव केली अमुपा व्यापारें 
तरुवर बीजा पोटीं 

तंव ते ह्मणे ऐका हृषीकेशी वो 
तंव तो हरि ह्मणे वो निजांगने वो. 
तळमळी चित्त दर्शनाची आशा 





ताकें कृपण तो जेवूं काय घाली 
तातडीची धांव अंगा आणि भाव 
तांतडीनें आह्यांधीरचि न कळे 





तान्हे तान्ह प्याली 
तान्हेल्याची धणी 
तापल्यावांचून नव्हे अळंकार 
ताप हें हरण श्रीमुख 

तांबियाचें नाणें न चले 
तामसाचीं तपें पापाची सिदोरी 
तारतिम वरी तोंडा च पुरते 
तारिलीं बहुतें चुकवूनि घात 
तारी ऐसे जड 

तारुण्याच्या मदें न मनी 

तारुं लागलें बंदरीं 

तिन्ही लोक क्र्णें बांधिळे जयाने 
तिर्थी धोंडा पाणी 

तिहीं ताळी हेचि हाक 

तिहीं त्रिभुवनी 

तिळ एक अर्ध राई 

तीर देखोनियां यमुनेचें जळ 
तीर्थ जळ देखे पाषाण प्रतिमा 
तीर्थाचिये पंथें चाळे तो निदैव 





विषयानुक्रम 


३५०९ 
३८०४ 
३४१० 
३६६८ 
२२८८ 
२७४९ 
३०६९ 

४०३ 

४०२ 
२१७७७ 
३५९८ 
३८१९ 
२५९५ 
१५२९ 

२७८ 
२४०० 

६६6 
४१०१ 
२३३७ 

२५२ 
२१२९ 
१०९७ 
३०८२ 
१५४९ 
२११७ 

११४ 
३०१८ 
१८९६ 
8०5७ 
४५४६ 
२६३६ 
३१८९ 


तीर्थाचे जें मूळ व्रतांचे जें फळ 
तीर्थाटणें एके तपें हुंबरती 
तीर्थांची अपेक्षा स्थळीं वाढे धर्म 
तीर्थे केलीं कोटीवरी 
तीर्थे फळती काळें जन्मे 

तीळ जाळिले तांदुळ 

तुका इच्छा मीटइ तो 

तुका उतरला तुकीं 

तुका और मिठाई क्या करूं रे 
तुका कुटुंब छोरे रे 

तुका दास तिनकारे 

तुका दास रामका 

तुका पंखिबहिरन मानूं 

तुका प्रभुबडो न मनू 

तुका प्रीत रामसुं 

तुका बस्तर विचारा क्या करे रे 
तुका माऱ्या पेटका 

तुका मिलना तो भला 

तुका राम बहुतमिठा रे 

तुका रामसुं चित बांध राखूं 
तुका वेडा अविचार 

तुका संगत तिन्हसें कहिये 
तुका सुरा नहि सबदका रे 
तुका सुरा बहुत कहावे 

तुका ह्मणे पुन्हा न येती मागुत्या 
तुका ह्मणे सुख घेतलें गोपाळीं 
तुज ऐसा कोण उदाराची रासी 
तुज ऐसा कोणी न देखें उदार 
तुज करितां नव्हे ऐसें कांहीं 
तुज करितां होती ऐसे 
तुजकरितां होतें आनाचें आन 
तुज काय करूं मज एक सार 


विषयानुक्रम 


१४७३ 
१५२० 
२४१६ 

६८५ 
४२७२ 


११९९ 
१६०७ 
१२०२ 
११९८ 
११८३ 
११९२ 
११७६ 
११७९ 
११८४ 
११७३ 
११८८ 
११९७ 
११७७ 
११९३ 
२८६९ 
११९६ 
११८६ 
११८७ 
४५२२३ 
४५२९ 

९२१ 
१८२१ 
२४८६ 
३१२४ 
१८४५ 
४१३३ 


तुज केलिया नव्हे ऐसें कांई 
तुज घालोनीयां पूजितों संपुष्टीं 
तुज च पासाव जालोंसों निर्माण 
तुज जाणें तान्हे नाहीं पांडुरंगा 
तुज ते सवे आहे ठावें 

तुज दिला देह 

तुज दिलें आतां करीं यत्न याचा 
तुज न करितां काय नव्हे एक 
तुजनभेंमी कळिकाळा 

तुज नाहीं शक्ति 

तुज पाहातां समोरी 

तुज पाहावें हे धरितों वासना 
तुज मज ऐसी परी 

तुज मज नाहीं भेद 

तुज मागणें तें देवा 

तुजलागीं माझा जीव जाला 
तुजवरी ज्याचें मन 

तुज वर्णी ऐसा तुज विण नाहीं 
तुजवांचुनी मागणें काय कोणा 
तुजवांचून कोणा हरण 
तुजविण कांहीं 

तुजविण कोणा 

तुजविण चाड आणिकांची 








तुजवीण देवा 
तुजविण मज कोण आहे 
तुजविण मज कोण वो सोयरे 
तुजविण वाणीं आणिकांची थोरी 
तुजविण सत्ता 

तुजवीण तीळभरी रिता ठाव 
तुजशीं संबंध चि खोटा 





तुजसवें आह्यीं अनुसरलों अबळा 
तुजसवें येतों हरी 


विषयानुक्रम 


४२९३ 
२८७१ 

९५६ 
३३९६ 
३०१५ 
३९५२ 
१७६० 
१९९७ 
३०५४ 
१६८० 
३८४३ 
२६७३ 
३९९९ 
२९२७ 

७६१ 
३०३७ 

६८९ 


११०९ 
४४४४ 
४०५८ 
२४६७ 
४२९१ 
१८०४ 
४४६६५ 

५२६ 

५६५ 
२३२० 
४४२० 
१२२५ 
१२५९ 

२२३२ 


तुज ह्मणतील कृपेचा सागर 
तुझा दास ऐसा ह्मणती लोकपाळ 
तुझा दास मज ह्मणती अंकित 
तुझा भरवसा (पहा ४३००) 
तुझा विसर नको माझिया जीवा 
तुझा शरणागत जन्मोजन्मींचा 
तुझा हरणागत जालों मी अंकित 
तुझा संग पुरे संग पुरे 

तुझा ह्मणऊनि जालों उतराई 
तुझा ह्मणविलों दास 

तुझा ह्मणवून तुज नेणें 

तुझा ह्मणोनियां दिसतों गा दीन 
तुझिया दासांचा हीन जालों दास 
तुझिया नामाचा विसर न पडावा 
तुझिया पार नाहीं गुणां 

तुझिया पाळणा ओढे माझें मन 
तुझिया विनोदें आह्यांसी मरण 
तुझिये संगति 

तुझी कीर्ती सांगो तुजपुढें जरी 
तुझी माझी आहे जुनी सोयरीक 
तुझीं वर्मे आह्यां ठावीं नारायणा 
तुझें अंगभूत 

तुझे थोर थोर 

तुझे दारींचा कुतरा 

तुझें दास्य करू आणिका मागों 
तुझें नाम गाऊं आतां 

तुझें नाम गाया न सोपें डवळा 
तुझें नाम गोड नाम गोड 

तुझें नाम पंढरिनाथा 

तुझें नाम माझे मुखीं असो 

तुझें नाम मुखी तयासी विपत्ति 
तुझें नाम मुखीं न घेतां आवडी 














विषयानुक्रम 


१५४० 
१०२० 
३३७९ 
४१९६ 
१६८४ 

७६२ 
१०२४ 
२२६२३ 
१६४५ 
४२६६ 
१७६४ 
३९४०४ 
३८२२ 
४००४ 

६३७ 
३८७२ 
३५१५ 

१८७ 
४१२३१ 
४०२३ 
३००० 
३९५१ 

७४० 
३५९० 

४७० 
२९७६ 
४०१७ 
१७७० 
४२१६ 
४४७३ 
३१५९ 
१७८२ 


तुझे नामें दिनानाथ 

तुझे पाय माझी काजी 

तुझे पाय माझें भाळ 

तुझे पाय माझे राहियेले चित्तीं 
तुझे पोटीं वाव 

तुझें प्रेम माझ्या हृदयीं आवडी 
तुझे मजपाशीं मन 

तुझें रूप पाहतां देवा 

तुझें वर्णू गुण ऐसी नाहीं मती 
तुझे वर्म आह्यां कळो आलें 
तुझें वर्म ठावें 

तुझें वर्म हातीं 

तुझें ह्णवितां काय नास जाला 
तुझे ह्मणो आह्यां 
तुझ्याठायीं ओस 

तुझ्या नामाची आवडी 

तुझ्या रूपें माझी काया भरों 
तुटे भवरोग 





तुटे मायाजाळ विघडे भवसिंधू 
तुमचा तुह्मी केला गोवा 

तुमचिये दासींचा दास करुनि 
तुमची तों भेटी नव्हे ऐसी जाली 
तुमचे स्तुतियोग्य कोठें माझी वाणी 
तुमच्या पाळणा ओढतसे मन 
तुशीं कोण घाली हुंबरी 

तुह्मां आह्यां उरी तोंवरी 

तुह्मां आह्यां जंव जालिया समान 
तुह्यां आह्यां तुटी होईल यावरी 
तुह्मां आह्यां सरी 

तुह्यां आह्यांसवें न पडावी गांठी 
तुह्यांआह्यांसी दरुषण 

तुह्यां उद्धरणें फार 








विषयानुक्रम 


४३१२ 
४१६३ 
४४७६ 
१९९९ 
२०५७ 
४०३७ 
३५२२ 
४४६४ 

८०९ 
४१३८ 

३२४ 
२९६२ 
१७३१ 
४४५६ 
१६८१ 
२९१५ 
२६४९ 

७२८ 
३११३ 

९८३ 
१०५३ 
१२७१ 
२४२३२ 
३६९३ 

१५३ 
१०८५ 
२५५९ 
१८६२ 
२३५२४ 
२५८४ 
३३५० 
३६७१ 


तुह्मां ठावा होता देवा 

तुह्यांन पडे वेच 

तुह्यांपाशीं आह्यी येउनियां काय 
तुह्यां सांगतो कलयुगा फळ 
तुह्मांसाटीं आह्यां आपुला विसर 
तुह्यांसी न कळे सांगा काय एक 
तुह्यांसी हें अवघे ठावें 

तुह्या होईल देवा पडिला विसर 
तुह्ली आह्यी भले आतां 

तुह्मी कांटाळला तरी 

तुह्मी गोपा बाळा मज कैज्ञा नेणा 
तुह्मी जावें निजमंदिरा 

तुह्मी तरी सांगा कांहीं 
तुह्मी तों सदैव 

तुह्मी पाय संतीं 

तुह्मी बैसलेती निर्गुणाचे खोळे 
तुह्मी माझा देवा करिजे अंगीकार. 
तुह्मी येथें पाठविला धरणेकरी 
तुह्मी विश्वनाथ 

तुह्मी संतजनीं 

तुह्यी संत मायबाप कृपावंत 
तुही सनकादिक संत 

तुह्मी साच नुपेक्षाल हा भरवसा 
तुह्मी साधु संत केवल्यसागर 
तुळसीमाळा घालुनी कंठीं 
तुळसीवृंदावनीं उमजला कांदा 
तूं आह्यां सोयरा सज़न 

तूं कृपाळू माउली 

तूंच मायबाप बंधु सखा आमचा 
तूंचि अनाथाचा दाता 








तूंचि आत्माराम [रामेश्वरभटाचा अभंग.] 
तूं पांढरा स्पटिक मणी 


विषयानुक्रम 


८५३ 
२९१० 
१८८८ 
४०३२ 
२२८१ 
३७०७ 
३४८१ 

९७० 
२५२६ 
२९४२ 

१७६ 

५१० 

४६८ 
३६०८ 
१७४३ 
१५०६ 
३६४९ 
२३४७ 
१६५७ 
१९३६ 
३३०६ 
१५९१ 

९६९ 
४४८१ 

६४२ 
४४७८ 
३९०२ 
२२४२ 

४८६ 

६२० 


१२३० 


तूं बळिया शिरोमणी 

तूं माउलीहून मयाळ चंद्राहूनि 

तूं माझा कोवसा 

तूं माझा मायबाप सकळ वित्त गोत. 
तूं माझी माउली तूं माझी साउली. 
तूं श्रीयेचा पती 

तृषाकाळीं उदकें भेटी 

ते काय पवाडे नाहीं म्यां ऐकिले 
तें च किती वारवार 

ते चि करीं मात 

तेज्या इश्यारती 

तेणें वेंशें माझीं चोरिलीं अंगें 

तेणें सुखें माझे निवालें हें अंग 
तेथें सुखाची वसति 

ते माझे सोयरे सज़न सांगाती 
तेरा दिवस जाले निश्चक्र करितां. 
तेलनीशीं रुसला वेडा 

तेव्हां धाळें पोट बैसलों पंगती 
तेव्हां होतों भोगाधीन 

तें ही नव्हे जें करितां कांहीं 

तैसें नव्हो आह्षी विठ्ठलाचे दास 
तों च हीं क्षुल्कें सखीं सहोदरें 
तों चि प्रसंग आला सहज 

तो चि लटिक्यामाजी भला 








तोडुनि पुष्पवाटिका फळवृक्षयाती 
तोंडें खाये फार 

तोंडें बोलावें तें तरी वाटे खरें 

तो बोळे कोमळ निष्ठुर साहोनी 
तोयासाचभावेंन कळे चि 
तोंवरी तोंवरी जंबुक करि गर्जना 
तोंवरी तोंवरी शोभतील गारा 
तोंवरी म्यां त्यास कैसें निषेधावें 





विषयानुक्रम 


६६९ 
२२४६ 
३७९९ 
२४३५ 
२६०७ 
२०५५ 
१३०१ 
४२३१ 
२६५५ 
३८२२३ 

९०३ 
२०४० 
३३६७ 
२७६५ 

२६३ 
२४९३ 

५६ 
१०३४ 
२५६९ 

७१० 
३१४७ 
१३१५ 
३०१९ 
२८४२ 
१७९८ 
१६२० 
१९०७ 
४५९३ 
४५६५ 
२७८३ 
२७८४ 
१९५५ 


त्यजिलें भेटवी आणूनि वासना 
त्याग तरी ऐसा करी 

त्याग तंव मज न वजतां केला 
त्यागें भोग माझ्या येतील अंतरा 
त्यांचिया चरणा माझें दंडवत 
त्याचे सुख नाहीं आळें अनुभवा 
त्यांनीं धणीवरी संग केला हरीसरवें. 








त्यांसि राखे बळे आपुले जे दास 
त्या हरिदासांची भेटी घेतां 
त्रासला हा जीव संसारींच्या सुखा 
त्राहे त्राहे त्राहे सोडवीं अनंता 
त्रिपुटींच्या योगें 

त्रिविधकर्माचे वेगळाले भाव 
त्रैळोकींचा नाथ सकळांचा आधार 
त्रैलोक्य पाळितां उबगला नाहीं 


थडियेसी निघतां पाषाणांच्या सांगडी. 
थुंकोनियां मान 

थोडें आहे थोडें आहे 

थोडे तुह्मी मागे होती उद्धरिले 

थोडें परी निरें 

थोर अन्याय केला तुझा अंत 

थोर ती गळाली पाहिजे अहंता 


दगडाच्या देवा बगाड नवस 
दड अन्यायाच्या माथां 
दघधिमाझी लोणी जाणती सकळ 
दंभें कीर्ति पोट भरे मानी जन 
दया तिचें नांव भूतांचे पाळण 
दया क्षमा शांति 

दर्दुराचें पिलुं ह्मणे रामराम 


विषयानुक्रम 


२३२६ 
२७७५ 
८२२ 
३१७८ 
२३३२३२८ 
२९ 
२०६ 
४५६९ 
४०२३२ 
३९१७ 
३८३८ 
१३२२ 
२४१० 
३१०१ 
६०२ 


२५०७ 
१३०७ 

११० 
३५२६ 

५७८ 
२२४१ 
३०७४ 


३५७० 
३१९८ 
२८०७ 

८५९ 

२६४ 
१४३२ 
३८९२ 


दर्पणासी नखटें लाजे 
दर्पणासी बुजे 

दर्शनाची आस 

दर्शनाचें आर्त जीवा 

दसरा दिवाळी तो चि आह्यां 
दह्यांचिया अंगीं निघे ताक 
दाखवूनि आस 

दाटे कंठ लागे डोळियां पाझर 
दाढी डोई मुंडी मुंडुनियां सर्व 
दाता तो एक जाणा 

दाता नारायण 

दाता लक्षुमीचा (पहा ४०८१) 
दानें कांपे हात 
दामाजीपंताची रसद गुदरली 
दारिद्राने विप्र पीडिला अपार 
दारीं परोवरी 

दावी वर्म सोपें भाविकां गोपाळां 
दावूनियां कोण कांहीं 
दावूनियां बंड 

दास जालों हरिदासांचा 
दासां सर्व काळ 

दासीचा जो संग करी 

दासों पाछें दौरे राम 

दास्य करी दासांचें 

दिक चि या नाहीं संसारसंबंधा 
दिनदिन शंका वाटे 
दिनरजनीं हा चि धंदा 
दिनाचा कृपाळु दुष्टजना काळ 
दिला जीवभाव 

दिली चाले वाचा 

दिली मान तरी नेघावी शत्रूची 
दिली हाक मनें नव्हे ती जतन 


विषयानुक्रम 


८३५ 
३८०० 
८५५ 
२४२० 
३९२० 
२४९२ 
१८११ 
२४२३ 
३९३८ 
२३१६ 
३२१ 
३९८० 
८४ 
४३५६ 
४४९३ 
२०५८ 
४५१६ 
१६७२ 
३१७९ 
११२२ 
१७१३ 
४२६८ 
११५८ 
६५२ 
२५३१ 
१७६८ 
८८२ 
४५९२ 
३४७५ 
२३९९ 
३१८१ 
३३७८ 


दिवठ्या छत्री घोडे 

दिवठ्या वाद्ये लावुनि खाणें 
दिवसा व्यापार चावटी 

दीन आणि दुर्बळांसी 
दीनानाथा तुझीं ब्रिदें चराचर 
दीप घेऊनियां धुंडिती अंधार 
दीप न देखे अंधारा 

दुखवलें चित्त आजिच्या प्रसंगें 
दुःख वांटे ऐसी ऐकों नये गोष्टी 
दुःखाचिये सारटि तेथें मिळे सुख 
दुःखाची संगति 

दुःखाचे डोंगर लागती सोसावे 
दुःखी होती लोभें करावें तें काई 
दुःखें दुभागलें हृदयसंपुष्ट 

दुजा ऐसा कोण बळी आहे आतां 
दुजे खंडे तरी 

दुडीवरी दुडी 

दुध दहीं ताक पशूंचे पाळण 
दुधाचे घागरी मद्याचा हा बुंद 
दुधाळ गाढवी जरी जाली पाहे 
दुबळे सदैवा 

दुर्जनाचा मान 

दुर्जनाची गंधी विष्ठेचिया परी 
दुर्जनाची जाती 

दुर्जनाची जोडी 

दुर्जनाचें अंग अवर्घे चि सरळ 
दुर्जनासि करी साहे 

दुर्बळ हें अवघें जन 

दुर्बळाचें कोण 

दुर्बळाचे हातीं सांपडळें धन 
दुर्बळा वाणीच्या एक दोनि सिद्धि 
दुर्बुद्धि ते मना 











विषयानुक्रम 


१८८७ 
२६९ 
४२०७ 
३६४० 
६४४ 
५६३ 
८८० 
३१२३८ 
८१३ 
२११८ 
२७०० 
९११ 
४५६१ 
२९८८ 
१३ 
४५ 
२८७३ 
११४० 
१६५४ 
३०५० 
३४०१ 
२१२३८ 
११७ 
२६७९ 
२२१७ 
२१९७ 
६६ 
५८९ 
२०६९ 
२१४४ 
२०४६ 
३०६८ 


दुर्वासया स्वामी गुंतळों भाकेसी 
दुर्वासे निरोप आणिला ये रिती 
दुष्ट आचरण ग्वाही माझें मन 
दुष्ट भूषण सज़ञनाचें 

दुष्टाचे चित्त न भीनें अंतरीं 

दूरि तों चि होतों आपुले आशंकें 
देई डोळे भेटी न धरीं संकोच 
देईल तें उणें नाहीं 

देऊं कपाट 





देऊं तें उपमा 

देऊनियां प्रेम मागितले चित्त 
देखण्याच्या तीन जाती 

देखत आखों झुटा कोरा 

देखत होतों आधीं मागें पुढें 
देखिलासि माती खातां 

देखिले तें धरिन मनें 

देखीचा दिमाख शिकोनियां दावी 
देखीचें तें ज्ञान करावें तें काई 
देखोनि पुराणिकांची दाढी 
देखोनियां तुझ्या रूपाचा आकार 
देखोनि हरखली अंड 

देखो वेखीं करिती गुरु 

देती घेती परज गेली 

देव अवघें प्रतिपादी 

देव आड जाला 

देव आतां आह्मीं केला असे क्र्णी 
देव आमचा आमचा जीव 

देव आहे सुकाळ देशीं 
देवकीनंदनें 

देव कैंचा तया दुरी 

देव गावा ध्यावा ऐसें जालें 

देव घ्या कोणी देव घ्या कोणी 





विषयानुक्रम 


३०९९ 
३१०३ 
२६७४ 
२०३८ 
१७२८ 
३४९७ 
१९१८ 
२५६८ 
३३९१ 
८५४ 
३८१८ 
१३२३ 
११६९ 
४२५ 
२२२ 
३६२३२ 
९०१ 
४११२ 
११६ 
५२३५ 
७७ 
२११३ 
१२९ 
२९५८ 
३५७४ 
४४०८ 
१८७० 
२८०१ 
३१४२ 
४१४१ 
४०३४ 
१००९ 


देव जडला जाइना अंगा 

देव जाणता देव जाणता 

देव जाले अवघे जन 

देव तिहीं बळें धरिला सायासें 
देव तिळीं आला 

देव तीर्थ येर दिसे जया ओस 
देव ते संत देव ते संत 

देव त्यां फावला भाविकां गोपाळां 
देव दयाळ देव दयाळ 

देव धरी नाना सोंगे 

देव निढळ देव निढळ 

देव पाहावया करीं वो सायास 
देव पाहों देव पाहों 

देव बराडी देव बराडी 

देव बासर देव बासर 

देव भक्‍तालागीं करूं नेदी संसार 
देव भला देव भला 

देव मजुर देव मजुर 

देव राखे तया मारील कोण 

देव बसे चित्तीं 

देव सखा आतां केलें नव्हे काई 
देव सखा जरी 

देव होईजेत देवाचे संगती 

देव होसी तरी आणिकातें करिसी 
देवा आतां ऐसा करीं उपकार 
देवा आदिदेवा जगत्रयजीवा 
देवा ऐकें हे विनंती 

देवा ऐसा शिष्य देई 
देवाचा भक्‍त तो देवासी गोड 
देवाचिया वस्त्रा स्वप्नीं ही नाठवी 
देवाचिये चाडे प्रमाण उचित 
देवाचिये पायीं देई मना बुडी 





विषयानुक्रम 


४१८८ 
३६५७ 
३१३२ 
३९१० 
४०७९ 
३२३२ 
२४९९ 
४५६४ 
१८६४ 
४०६५६ 
१८६६ 
१९८९ 
१८६९ 
१८६७ 
१८६५ 
३०६१ 
१८६८ 
१८६३ 
१६१४ 
२४७१ 
२६२८ 

३७२ 

३२७ 
११२८ 
१९९६ 
४५०८ 
१४६२ 

८११ 
१७८७ 
३०६२ 
२६१६ 
३८१० 


देवाचिये पायीं वेचों सर्व शक्‍ती 
देवाचिये माथां घाळूनियां भार 
देवाची ते खूण आला ज्याच्या घरा. 
देवाची पूजा हें भूतांचे पाळण 
देवाची भांडारी 

देवाचे घरीं देवें केली चोरी 
देवाचें चरित्र नाठवे सर्वथा 
देवाचें निर्माल्य कोण शिवे हातीं 
देवाचें भजन कां रे न करीसी 
देवाचे ह्मणोनि देवीं अनादर 
देवाच्या उद्देशें जेथें जेथें भाव 
देवाच्या निरोपें पिटितों डांगोरा 
देवाच्या प्रसादें करा रे भोजन 
देवाच्या संबंधें विश्व चि सोयरें 
देवांच्याही देवा गोपिकांच्या पति 
देवा तुजपें माझ्या पूर्वजांचे त्रण 
देवा तुज मज पण 

देवा तूं आमचा कृपाळ 

देवा तूं कृपाकरुणासिंधु 

देवा बोलें आतां बोला 

देवा मी चांडाळ चांडाळ 





देवावरिल भार 

देवावरी भार 

देवासाटीं जाणा तयाची 

देवासी अवतार भक्तांसी संसार 
देवासी तो पुरे एकभाव गांठी 
देवासीं पैं भांडो एकचित्त करूनि 
देवासी लागे सकळांसी पोसावें 
देवीं आणि दैतीं सिंधु घुसळिला 
देवी देव जाला भोग सरला 

देवें जीव धाला 

देवेंदिला देह भजना गोमटा 


विषयानुक्रम 


३९८७ 
१२९४ 
३४४६ 
३८५४ 
३२९९ 
१८४० 
३७५३ 
३२३१ 
३३७० 

२४२३ 
२५१३ 
३४६८ 


८२६ 
१९१५ 
३०१२ 
१७९३ 

६३० 

६२७ 
४१९९ 

६७० 
१३०६ 
३०५६ 
१४९१ 
१०३८ 
२५७६ 
४४९९ 
१७९१ 
३०८९ 

४२० 

५९६ 
३७१२ 


देवें देऊळ सेविलें 

देवो कपाट 

देश वेष नव्हे माझा 

देह आणि देहसंबंधें निंदावीं 
देह जाईल जाईल 

देह तंव असे भोगाचे अधीन 
देह तंव आहे प्रारब्धा अधीन 
देह तुझ्या पायीं 

देह नव्हे मी हें सरे 

देह निरसे तरी 

देह प्रारब्धा शिरीं 
देहबुद्धि बसे जयाचिये अंगीं 
देहबुद्ध बसे लोभ जयां चित्तीं 
देहभाव आह्मी रांहिलीं ठेवूनि 
देह मृत्याचें भातुकें 

देह हा सादर पाहावा निश्चित 
देहा लावी वात 

देहीं असोनियां देव 

दैत्यभारें पीडिली पृथ्वी बाळा 
दैन्य दुःख आह्यां न येती जवळी 
दो दिवसांचा पाहुणा 

दोन्हीं टिपरीं एक चि नाद 
दोन्ही हात ठेवुनि कटीं. 
दोराच्या आधारें पर्वत चढला 
दोष करूनि आह्मी पतित सिद्ध 
दोष पळती कीर्तने 

दोहीं बाहीं आह्यां वास 
दोहींमध्ये एक घडेल विश्वासें 
द्याजी आह्यां कांहीं सांगा जी 
द्या जी माझ्या विचारूनियां विभाग. 
द्याल ऐसें दिसे 

द्याल ठाव तरि राहेन संगती 





विषयानुक्रम 


२३१४ 
३५५७ 

४२४ 
१२९२३ 
३११५ 
२६३१ 
३८५६ 
२९६५ 
१२९५ 
२१७९ 
३५४७ 
३३९९ 

५४० 
१२२२ 
३१७७ 


२०९३ 
४४८२ 
१५७१ 
२१२३ 
४४७५ 

१९२ 
१२४८ 
३८८७ 
४०६३ 


३१५६ 
१९५२ 

४९८ 
२५०८ 
३६०७ 
१३२१ 


द्याल माळ जरी पडेन मी पायां 
द्रव्य असतां धर्म न करी 

द्रव्याचा तो आह्यी धरितो विटाळ. 
द्रव्याचिया कोटी 

द्रव्याचिया मागें कळिकाळाचा 
द्वारकेचे केणे आलें या चि ठाया. 
द्वारपाळ विनंती करी 

द्वेषाचिया ध्यानें हरिरूप 





धडकला अग्नि आह्या येती वरी 
धणी न पुरे गुण गातां 

धदिंधदि तुझ्या करीन धदिल्या 
धन मेळवूनि कोटी 

धनवंत एक बहिर अंधळे 

धनवंता घरीं 

धनवंतालागीं 

धना गुंतलें चित्त माझें मुरारी 
धनासीं च धन 

धनी ज्या पाइका मानितो आपण. 
धनें वित्तें कुळें 

धन्य आजि दिन 

धन्य काळ संतभेटी 

धन्य जालों हो संसारीं 

धन्य तें गोधन कांबळी काष्ठिका 
धन्य ते पंढरी धन्य भीमातीर 
धन्य ते संसारीं 

धन्य तो ग्राम जेथें हिदास 

धन्य त्या गौळणी इंद्राच्या पूजनीं. 
धन्य दिवस आजि डोळियां लाधला. 
धन्य दिवस आजि दर्शन संताचें 
धन्य देहूं गांव पुण्य भूमि ठाव 





विषयानुक्रम 


५०९ 
५९९ 
९०८ 
२६६० 
९०९ 
११२५ 
३१५६५ 
४५८६ 


४२२३२ 

७५७ 
२९९६ 
३८३६ 
३१३९ 
२७९९ 
२९१७ 
११११ 
२१६२ 
१०६७ 
३३१३ 


८८१ 
४३८२३ 
२२० 
१७३५ 
१००२ 
३७४२ 
१७५ 
३८६७ 
१५८३ 
७८९ 


धन्यधन्य ज्यास पंढरीसी वास 
धन्य पुंडलिका बहु बरें केळं 
धन्यबा ह्या ऐशा नारी 

धन्य भावशीळ 

धन्य मी मानीन आपुलें संचित 
धन्य शुद्ध जाती 

धन्या आतां काय करूं 

धरावा तो बरा 

धरावें तों भय 

धरितां इच्छा दुरी पळे 

धरितां ये पंढरीची वाट 

धरितों वासना परी न ये फळ 
धरियेलीं सोंगे 

धरियेळें रूप कृष्णनाम बुंथी 
धरिला पालव न सोडी माझा येणें 
धरिलीं जीं होतीं चित्तीं 

धरिल्या देहाचें सार्थक करीन 
धरी दोही ठायीं सारखा चि भाव 
धरूनि पालव असुडीन करें 
धरूनियां चाली हांवा 

धरूनियां मनीं बोलिलों संकल्प 
धरूनियां सोई परतलें मन 
धरूनि हें आलों जीवीं 

धरोनि दोन्ही रूपें पाळणें संहार 
धरोनियां फरश करी 

धर्मतोन कळे 

धर्म रक्षावया अवतार घेक्ली 

धर्म रक्षावया साठीं 

धर्माची तूं मूर्ती 

धर्माचे पाळण 

धवळळलें जगदाकार 

धाई अंतरिंच्या सुखें 


विषयानुक्रम 


३८७९ 
१७३४ 
२३६२३ 
७८५ 
१६९९ 
१३५० 
४३२५ 
३४५२ 
३५०४ 
२१८५ 
१३८१ 
१९२० 
१६११ 
४६०१ 
२३९५ 
३१७२ 
४००७ 
४५९१ 
१६७६ 
२६५१ 
३८७७ 
२६२१ 
३६७० 
२७८५ 
४३५८ 
२२१६ 
३८९५ 
२६० 
४३ 
२१३६ 
३४१९ 
९१७ 


धाकुट्याचे मुखीं घास घाली माता 
धालें मग पोट 

धालों सुखें ढेकर देऊं 

धांव कान्होबा गेल्या गाई 

धांव घालीं आई 

धांव धांव गरुडध्वजा 

धांवा केला धांवा 

धांवा शीप्रवत 

धांवे त्यासी फावे 

धांवे माते सोई 

धांवोनियां आलों पहावया मुख 
धिग जिणें त्याचा स्वामी हीन वर 
धिग जीणें तो बाईले आधीन 
घिग तो दुर्जन नाहीं भूतदया 
धीर तो कारण एकविधभाव 

धीर तो कारण साह्य होतो नारायण. 
धीर नव्हे मनें 

धेनु चरे वनांतरीं 

घोंड्यासवें आदळितां फुटे 
ध्याईन तुझें खप गाईन तुझें नाम. 
ध्यानीं ध्यातां पंढरिराया 

ध्यानी योगीराज बैसळे कपाटीं 


न करवे धंदा 

न करा टांचणी 

न करावी आतां पोटासाटीं चिंता. 
न करावी चिंता 

न करावी स्तुती माझी संतजनीं 
न करि त्याचें गांढेपण 

न करीं उदास 

न करीं तळमळ राहें रे निश्चळ 


विषयानुक्रम 


२४२ 
१६५ 
१७७१ 
२४१ 
८५२ 
२४५३ 
३४३५ 
२६९७ 
१२८१ 
१८५० 
४१७६ 


३०६ 
४०७१ 
२०११ 
११३८ 
२६५९ 
१५५६ 
३४५३ 
३३६९ 
४०७७ 

३६१ 


५७१ 
२९१४ 


३४४८ 
१०५२ 
३१२९ 
२६८० 
११४३ 


न करीं तुमची सेवा 

न करीं पठण घोष अक्षरांचा 

न करीं रे मना कांहीं च कल्पना 
न करीं संग राहें रे निश्चळ 

न कळतां काय करावा उपाय 

न कळतां कोणी मोडियेलें व्रत 

न कळसी ज्ञाना न कळसी ध्याना. 








न कळे जी भक्‍ती काय करूं सेवा. 
न कळे तत्त्वज्ञान मूढ माझी मती. 
न कळे तें कळों येईल उगलें 

न कळे ब्रह्मज्ञान आचार विचार 

न कळे महिमा वेद मौनावळे 

न कळे भाव मुनि मागे एकी अंतुरी. 
नका कांहीं उपचार माझ्या शरीरा 
नका घालूं दुध जयामध्यें सार 
नका दंतकथा येथें सांगों कोणी 
नका धरूं कोणी 

नका मजपाञ़्ीं 

नका वांटूं मन विधिनिषेधांसी 
नको आतां पुसों कांहीं 

नको आह्यांसवें गोपाळा 

नको ऐसें जालें अन्न 

नको कांहीं पडों ग्रंथाचिये भरीं 
नको घालूं झांसां 

नको दुष्ट संग 

नको देऊं देवा पोटीं हें संतान 
नको धरूं आस व्हावें या बाळांस. 





नको नको मना गुंतूं मायाजाळीं. 
नको बोलों भांडा 

नको ब्रह्मज्ञान आत्मस्थिति भाव 
नको मज ताठा नको अभिमान 





नको माझे मानूं आहाच ते शब्द. 


विषयानुक्रम 


२७१३ 
३४१२ 
३५८० 

११२ 

८६८ 
२१२७ 
३८२३३ 
३६७२ 
१०१८ 
३०४७ 
२८७८- 
४२३६२ 
२५०० 

३८४ 
११५० 
३१२८ 
२१३९ 
३४२४ 

८२० 
२४०४ 

२२३२३ 
१६६१ 
२२३२४ 
३७०१ 
२१०७ 
२८६३ 
१९८६ 
२८०८ 
१७१८ 
१०२२ 
३४४४ 
२५६० 


नको येऊं लाजे होय तूं परती 
नको विद्या वयसा आयुष्य 

नको सांडूं अन्न नको सेवूं वन 
नको होऊं देऊं भावीं अभावना 
नगमेनगमेन गमे हरिविण 

न गमेसी जाली दिवसरजनी 

न घडे मायबापें बाळकाचा घात 








न चलवे पंथ वेच नसतां पालवीं. 
नजर करे सो हि जिके बाबा दुरथी. 
नटनाट्य तुह्मी केळें याच साटीं. 
नटनाट्यें अवघें संपादिळें सोंग 
न देखवे डोळां ऐसा हा आकांत. 
न देखिजे ऐसें केलें 

न देखें न बोलें नाइडकें आणीक 
न देखोन कांहीं 

न धरी प्रतिष्ठा कोणाची ही यम 
न पडो आतां हाडीं घाव 

न पवीजे तया ठाया 











न पवे सन्निध वाटते चिंता 

न पालटे एक 

न पालटे जाती जिवाचिये साटीं 

न पाहें माघारे आतां परतोनि 

न पूजीं आणिकां देवा न करीं त्यांची. 
न बैससी खालीं 

न बोलतां तुह्यां कळों न ये गुज 

न बोलसी तें ही कळलें देवा 

न बोलावें परी पडिला प्रसंग 





न बोलेसी करा याचा 

नभोमय जालें जळ 

न मनावी चिंता कांहीं माझेविज्ीं 
न मनावी चिंता तुह्तीं संतजनीं 
न मनावें तैसें गुरूवें वचन 


विषयानुक्रम 


४२३१९ 
४४६६ 
१३६८ 


३२३७ 
२१६९ 
४१२९ 
२५०६ 
४४२ 
१३७४ 
५६४ 
पुद 
१६०८ 
१२ 
२४९ 
३४६२ 
३७९४ 
३७६६ 
६३१ 
१९०८ 
३१८० 
२५४४ 
१४६३ 
१९२७ 
३१ 


१८५४ 
१४०५ 
२५८७ 
३१०९ 

९३१ 
१२०८ 


नमनींतेज्ञानीनमनीं ते 
नमस्कारी भूतें विसरोनि याती 
नमावे पाय हें माझे उचित 
नमितों या देवा 

न मिळती एका एक 

न मिळो खावया न वाढो संतान 
नमोनमो तुज माझें हें कारण 
नमो विष्णुविश्वरूपा मायबापा 
नम्र जाला भूतां 

नये इच्छुं सेवा स्वइच्छा जगाची. 
नये ऐसें बोलों कठिण उत्तरें 
नये जरी कांहीं 

नये जरी तुज मधुर उत्तर 
नये नेत्रांजळ 

नये पाहों मुख मात्रागमन्याचें 
नये पुसों आज्ञा केली एकसर 
नये माझा तुह्यां होऊं शब्दस्पर्श. 
नये वांटूं मन 

नये सोमसरी उपचाराची हरी 
नये स्तवूं कारचे हातें क्रियानष्ट 
नयो वाचे अनुचित वाणी 
नरदेह वांयां जाय 

नर नारी बाळें अवघा नारायण 
नरस्तुति आणि कथेचा विकरा 
न राहे रसना बोलतां आवडी 
न राहे क्षण एक वैकुंठी 

न लगती मज शब्दब्रह्मज्ञान 

न लगावी दिठी 

नलगे चंदना सांगावा परिमळ 
न लगे चिंता आतां अनुमोदन 
न लगे देवा तुझें आह्यांसी 

न लगे देशकाळ 


विषयानुक्रम 


२८२६ 
३०३२ 
२८३३ 
२३७८ 
४२५३ 
५४७ 
३९३३ 
११३० 
१४८० 
१२१२ 
३५७५ 
७२२ 
३२ 
८२ 
१४६९ 
१७७६ 
३८५८ 
२८६६ 
२९९८ 
२६०१ 
२१८३ 
४३८० 
४११३ 
२६३९ 
३० 
१९७६ 
३९४२ 
४०३९ 
२८९ 
२९९२ 
४१५६ 
१४१६ 


न लगे द्यावा जीव सहज चि 
न लगे पाहावें अबद्ध वांकडें 
न लगे मरावें 

न लगे मायेसी बाळें निरवावें 
न लगे हें मज तुझे ब्रह्मज्ञान 

न लाहिजे जपें न लाहिजे तपें 
न वजतां घरा 

नवजावा तो काळ वांयां 

न वजे वांयां कांहीं ऐकतां 

नवां नवसांचीं 

न विचारितां ठायाठाव 
नव्हतियाचा सोस होतां 
नव्हती आली सीसा सुरी अथवा 
नव्हती ते संत करितां कवित्व 
नव्हती भेटी तों चि बरें 
नव्हती माझे बोल । अवघें 
नव्हती माझे बोल जाणां हा निर्धार. 
नव्हती हीं माझीं जायाचीं भूषणें 
नव्हती हे उसणे बोल 
नव्हतें ते कळों आलें 

नव्हतों सावचित 

नव्हावा तो बरा मुळीं च संबंध 
न व्हावें तें जालें । तुह्या 

न व्हावें तें जाळें देखियेले पाय 
नव्हे आराणूक परि मनीं बाहे 
नव्हे आराणूक संवसारा हातीं 
नव्हे कांहीं कवणाचा 

नव्हे खळवादी मता च पुरता 
नव्हे गुरुदास्य संसारियां 
नव्हे जाखाई जोखाई 

नव्हे तुह्मां सरी 

नव्हें दास खरा 


विषयानुक्रम 


२९२४ 
२१२२ 
३३७६ 
१३२२३ 
५३२ 
३४२८ 
२१३३ 
२७२८ 
१०२८ 
७६६ 
२९१८ 
१४१३ 
२२४५ 
२३०५ 
३१६३ 
९८२ 
२६८५ 
२४४२ 
३७१५ 
३५३७ 
३४१ 
३५१९ 
२०२४ 
३६२ 
९९९ 
७३ 
१८०६ 
१४६४ 
१२११ 
२३८४ 
२२२६ 
२३१९ 


नव्हे धीर कांहीं पाठवूं निरोप 
नव्हे नरनारी संवसारीं अंतरलों 
नव्हे नव्हे निग्रह देहासी दंडण 
नव्हे निष्ठावंत तुज काय बोल 
नव्हे परि ह्मणवीं दास 

नव्हे ब्रह्मचर्य बाइलेच्या त्यागें 
नव्हे ब्रह्मज्ञान बोलतां सिद्ध 
नव्हे भिडा हें कारण 

नव्हे मतोळ्याचा वाण 

नव्हे मी आहाच आडोचें बाधले 
नव्हे मी शाहाणा 

नव्हे मी स्वतंत्र अंगाचा पाईक 
नव्हे शब्द एक देज्ली 

नव्हेसी तूं लांसी 

नव्हें हें कवित्व टांकसाळी नाणें 
नव्हें हें गुरुत्व मेघवृष्टि वाणी 
नव्हो आतां जीवीं कपटवसती 
नव्हों आह्यी आजिकालीचीं 
नव्हों गांढे आळसी 

नव्हो वैद्य आह्मी अर्थाचे भुकेले 
नव्हों सभाधीट 

न संगतां तुह्मां कळा येतें अंतर 
न संगावें वर्म 








न संडवे अन्न 

न संडावा आतां ऐसें वाटे ठाव 
न संडावा ठाव 

न संडी अवगुण 

नसतां अधिकार उपदेशासी 
नसता चि दाउनि भेव 

नसतों किविलवाणें 

न सरे भांडार 





न सरे लुटितां मागे बहुतां जनीं 


विषयानुक्रम 


१९१२ 

४६२ 
२७२३ 
४४२२ 
३३१७ 
१३६७ 
१७२९५ 
२७६० 
२६३७ 
३५९७ 
३६१४ 
२९८५ 

६९२ 
३५३२ 
४३९८ 
१५२५ 
२४४१ 
१३६४ 
१६८३ 
३३१६ 
३६६२ 
१२५८ 
१३७० 

७२४ 
२५६६ 
२२०० 

५८७ 
२४७५ 
२७१९ 
२५११ 
२७४८ 
३८६५ 


नसावें ओशाळ 

नसे तरी मनीं नसो 

न सोडीं न सोडीं न सोडीं 

न ह्मणे कवणां सिद्ध साधक 

न ह्मणे वो आह्मी आपुलेनि 

न ह्मणे साना थोर 

नाइकावे कानीं तयाचे ते बोल 
नागर गोडें बाळरूप 

नागले देखोनि चांगलें बोले 
नागवूनि एकें नागवीं च केलीं 
नाच गाणें माझा जवळील ठाव 
नाचतां देखिलीं गाई वत्सें जन 
नाचावेंसें वाटे मना 

नाचे टाळी पिटी 

नातुडे जो कवणेपरी 

नाना मतांतरें शब्दाची व्युत्पत्ति 
नाम आठवितां सद्गदित कंठीं 
नाम आहे जयापाशीं 

नाम उच्चारितां कंठीं 





नाम घेतां उठाउठीं 

नाम घेतां कंठ ज्ञीतळ शरीर 
नाम घेतां न लगे मोल 

नाम घेतां मन निवे 

नाम घेतां वांयां गेला 

नाम तारक भवसिंधु 

नाम दृषी त्याचे नको दरषण 
नामदेवें केलें स्वप्नामाजी जागें 
नामधारकासी नाहीं वर्णावर्ण 
नाम न वदे ज्याची वाचा 
नामपाठ मुक्‍ताफळांच्या ओवणी 
नाम पावन पावन 

नामसंकीर्तन साधन पैं सोपें 


विषयानुक्रम 


१७५० 
७२२ 
३५५ 

२०५० 

४२३४६ 

१८७९ 

१४७१ 

२३८७ 

४०६० 

१९८३ 
५०० 

४५८० 

३१६६ 
७८9 

२१०० 

४२३२८ 
८१८ 

४२३५९ 

२७९४ 

२७८० 

२२६० 

२३९१ 

१३८२ 

२३९२ 

४०४१ 

२३८२ 

१२२० 

३८२७ 

२९८२ 
(9१५ 

86८९ 

२४५८ 


नाम साराचें ही सार 

नाम ह्मणतां मोक्ष नाहीं 

नामाचा डांगोरा फिरवीं घरोघरीं 
नामाचा महिमा बोलिलों 

नामाची आवडी तो चि जाणा देव. 
नामाचें चिंतन प्रगट पसारा 
नामाचे पवाडे बोलती पुराणें 
नामाचें सामर्थ्य कां रे दवडिसी 
नामाविण काय वाउगी चावट 





नामासारिखी (पहा ४१९५) 
नामें स्नानसंध्या केलें क्रियाकर्म 
नारायण आले निजमंदिरासि 
नारायण भूतीं न कळे जयांसि 
नारायणा ऐसा 

नारायणें कंस चाणूर मर्दिला 
नारे तरि काय नुजेडे कोंबडे 
नावडावें जन नावडावा मान 
नावडे जें चित्ता 





नावडे ज्या कथा उठोनियां जाती. 
नावडे तरि कां येतील हे भांड 
नाशवंत देह नासेल हा जाणा 
नाहीं आइकत तुह्मी माझे बोल 
नाहीं आलें भक्तिसुख अनुभवा 
नाहीं आह्यां शत्रु सासुरें 

नाहीं आह्षी विष्णुदास 

नाहीं उल्लंघिलें कोणाचें वचन 
नाहीं कांटाळलों परि वाटे भय 





नाहीं काम मार्झे काज तुह्यांसवें 
नाहीं काष्ठाचा गुमान 

नाहीं कोणी दिस जात वांयांविण 
नाहीं खंड जाला 

नाहीं गुणदोष लिपों देत अंगीं 


विषयानुक्रम 


५९७ 
१४३९ 
४४९७ 
३७७७ 
१२०६ 
१४३८ 
१४५५ 
३०९२ 
२८९६ 
४३०० 
२०१२ 
४५५७ 
४५२३५ 
३५५१ 
४५९० 
२२८७ 
२२९१ 
१८८५ 
२०४४ 

८३६ 
१४८८ 
२२२५ 
१४१७ 
२०४८ 

८०२ 

९७४ 
१०१६ 

१० 
१८९८ 
१६५१ 
३६७६ 
३७६४ 


नाहीं घटिका ह्मणसी 

नाहीं घाटावें लागत 

नाहीं जप तप जीवाची आटणी 
नाहीं जालें मोल कळे देतां काळीं. 
नाहीं जों वेचलों जिवाचिया त्यागें. 
नाहीं तरी आतां कैचा अनुभव 








नाहीं तुंज कांहीं मागत संपत्ती 
नाहीं तुझे उगा पडत गळां 

नाहीं तुह्मां कांहीं लाविलें मागणें 
नाहीं तुह्ली केला 

नाहीं त्याची शंका वैकुंठनायकां 
नाहीं त्रिभुवनी सुख या समान 
नाहीं दिलें कधीं कठिण उत्तर 
नाहीं दुकळलों अन्ना 

नाहीं देणें घेणें 

नाहीं देवाचा विश्वास 

नाहीं देवापाशीं मोक्षार्चे गांठोळें 
नाहीं नाश हरि आठवितां मुखें 
नाहीं निर्मळ जीवन 

नाहीं पाइतन भूपतीशीं दावा 
नाहीं पाक होत उफराटे चाली 
नाहीं बळ योग अभ्यास कराया 
नाहीं भ्यालों तरी पावलों या ठाया. 
नाहीं मज कृपा केली पांडुरंगे 
नाहीं मज कोणी उरला दुर्जन 
नाहीं मागितला 

नाहीं माथां भार 

नाहीं म्यां वंचिला मंत्र कोणापाशीं. 
नाहीं येथें वाणी 

नाहीं रिकामीक परी वाहे मनीं 
नाहीं रूप नाहीं नांव 

नाहीं लाग माग 





विषयानुक्रम 


३००२३ 
२३७१ 
३८५५ 
१८५५ 
२२२२ 
२७१७ 
२९३० 
१०८४ 
३१९६ 
१८७४ 
४५३८ 
१७०१ 
१६६३ 

६०८ 
२०२७ 
३५८२ 
२३२५ 
४५७६ 

७६५ 
२११६ 
४०७३ 
४२८५ 
३४७१ 
३६४८ 
३६९४ 
१२२९ 
२५२४ 
२३२७४ 
१३४० 
४४९२ 
२९३५ 
३३७७ 


नाहीं लोपों येत गुण 

नाहीं वागवीत जाणिवेचें ओझें 
नाहीं विचारीत 

नाहीं शब्दाधीन वर्म आहे दुरी 
नाहीं संतपण मिळतें हें हाटीं 
नाहीं संतांशीं शरण 

नाहीं सरों येत कोरड्या उत्तरीं 
नाहीं सरों येत जोडिल्या वचनीं 
नाहीं संसाराची चाड 

नाहीं साजत हा मोठा 

नाहीं सुख मजन लगे हा मान 
नाहीं सुगंधाची लागत लावणी 
नाहीं हानि परी न राहावे निसुर 
नाहीं हित ठावें (पहा ३४९०) 
नाहीं होत भार घातल्या उदास 
निगमाचे वन 

निघालें तें अगीहूनि 

निघाले दिवाळें 

निजदास उभा तात्काळ पायापें 
निजल्यानें गातां उभा नारायण 
निजसेजेची अंतुरी 

निजों नेदी सकाळ वेळीं 

नित्य उठोनियां खायाचीच चिंता. 
नित्य या मनासी करितों विचार 
निंदक तो परउपकारी 
निंदावें हें जग 

निंदा स्तुति करावी पोट 

निंदी कोणी मारी 
निनांव हें तुला 

निबाचिया झाडा साकरेचें आळें 
निरंजनीं आह्मी बांधियेलें 
निरंजनीं एकटवाणें 


विषयानुक्रम 


२५९६ 
३२२९ 
१८९२ 
४३२९ 
१२०५ 
४४९१ 
३७७३ 
२७०६ 
४३९० 
७१७ 
५5६ 
१५१९ 
१९५४ 
३८७९ 
२५७८ 
७०६ 
२६१९ 
३१८८ 
४५५१ 
१६२९ 
३९९१ 
३२८७ 
३८८९ 
२१४३ 
४२०९ 
३६२९ 
१४०९ 
8८ 
३००२ 
३४०० 
४३२६ 
३१६२ 


निरोधती परि न मोडे विकार 
निरोधाचें मज न साहे वचन 
निरोप सांगतां 

निरोपासी वेचे 

निर्गुणाचे घ्यावें गुणासी दर्शन 
निर्दयासी तुह्यी करितां दंडण 
निर्धाराचें अवघें गोड 
निर्वाहापुरतें अन्न आच्छादन 
निर्वैर व्हावे सर्वभूतांसवें 

निर्वैर होणें साधनाचे मूळ 
निवडावे खडे 

निवडुनि दिलें नवनीत 

निवडे जेवण सेवटींच्या घांसें 
निवडोनि वाण काढिले निराळे 
निश्चितीने होतों करूनियां सेवा 
निष्ठावंत भाव भक्‍ताचा स्वधर्म 
निष्ठुर तो दिसे निराकारपणें 
निष्ठुर मी जालों अतिवादागुणें 
निष्ठुर यासाटीं करितों भाषण 
निष्ठुरा उत्तरीं न धरावा राग 





निसुर संसार करून 
नीचपणा बरवें देवा 

नीट पाट करूनि थाट 

नीत सांडोनि अवनीत चाले 
नुगवे तें उगवून सांगितलें भाई 
नेघे तुझे नाम 

नेणतियांसाटीं नेणता लहान 
नेणती तयांसि साच भाव दावी 
नेणती वेद श्रुती कोणी 
नेणपणें नाहीं केला हा बोभाट 
नेणें अर्थ कांहीं नव्हती माझे बोल. 
नेणें करूं सेवा 








विषयानुक्रम 


३७४८ 
१२२४ 
१७१० 
१९२४ 

९८५ 
२५१० 

९८० 
१४८६ 
२३९८ 
१४२८ 
२१३७ 

८९२ 
३३७५ 
१३२७ 
३७८९ 
१४३७ 
२५३५ 
२५८१ 
२३५२१ 
१६७७ 
३००९ 
१२८३ 

४६३ 
४३१४ 

१४२ 
१८०८ 
४५२१ 

२०५ 

७५४ 
३६४६ 
१७९० 
२९३३ 


नेणें गति काय कवण 

नेणें गाऊं कांहीं धड बोलतां 
नेणें गाणें कंठ नाहीं हा सुस्वर 
नेणें जप तप अनुष्ठान याग 

नेणें फुंको कान 

नेणें वर्म धर्म जीं आलीं सामोरीं 
नेणें सुने चोर पाहुणा मागता 
नेणों काय नाड 

नेणों वेळा काळ 

नेत्र झांकोनियां काय जपतोसी 
नेत्राची वासना 

नेदावी सलगी न करावा संग 
नेदी कळों केल्याविण तें कारण 
नेदी दुःख देखों दासा नारायण 
नेलें सळेंबळें 

नेसणें आलें होतें गळ्या 

नो बोलावें ऐसें जनासी उत्तर 


पंचभूतांचा गोंधळ 

पंचभूतांचिये सांपडलों संदीं 
पंचाग्निसाधन करव 

पटे ढाळूं आह्षी विष्णुदास 
पडतां जड भारी 

पडली घोर रजनी 

पडली भुली धांवतें सैराट 
पंडित तो चि एक भला 

पंडित वाचक जरी जाला पुरता 
पंडित वैदिक अथवा दशग्रंथी [रामेश्वरभटाचा अभंग.] 
पंडित ह्मणतां थोर सुख 
पडियेलों वनीं थोर चिंतवनी 
पडिला प्रसंग कां मी ऐसा 


विषयानुक्रम 


१६४४ 
४८५ 
७८ 
२६९४ 
२७७४ 
४५५६ 
१०५७ 
२१९० 


३०५९ 
३३८५ 
३७३० 
४५४३ 
४५६७ 
३४८२ 
२९२२ 
३३४२ 


१२१६ 
३१३१ 
४४१९ 
१५२१ 
२३८५ 
४४०१ 

३८५ 
१६२३ 

२५५ 
१०८० 
१६२२ 
१२७८ 
३६१८ 


पडिलिया ताळा 

पडिली हे रूढी जगा परिचार 
पडिलों बाहेरि आपल्या कर्तव्ये 
पडिलों भोवनीं 

पडेनियां राही 

पंढरपुरीचें दैवत भजावें 
पंढरिये माझें माहेर साजणी 
पंढरीचा महिमा 

पंढरीचा वारकरी 

पंढरीचा वास धन्य ते चि प्राणी 
पंढरीची वाट पाहें निरंतर 
पंढरीची वारी आहे माझे घरीं 
पंढरीची वारी जयांचिये घरीं 
पंढरीचें बा भूत मोटे 
पंढरीचे वारकरी 

पंढरी चोहटा मांडियेला खेळ 
पंढरी पंढरी ह्यणतां 

पंढरी पावन जालें माझें मन 
पंढरी पुण्यभूमी भीमा 

पंढरीस घडे अतित्यायें मृत्य 
पंढरीस जाऊं ह्मणती 
पंढरीस जाते निरोप आइका 
पंढरीस जा रे आलेनो संसारा 
पंढरीस दुःख न मिळे ओखदा 
पंढरीसी जाय 
पंढरीसी जावें ऐसें माझे मनीं 
पढियंतें आह्मी तुजपाशी 
पढीयंतें मागा पांडुरंगापाशीं 
पतनासि जे नेती 

पतित पतित 

पतितपावना 

पतितमिरासी 


विषयानुक्रम 


३६८१ 
३४८९ 
३५९१ 

८८६ 
१८२३९ 
४२७८ 
१५६८ 

११३ 
४३८४ 
४११० 
१५३७ 
२३५१ 
8०८८ 
४०५१ 
३०४४ 

१९६ 
१६३२ 
४४११ 
१५७५ 
२१८१ 
४३५२ 
२२५५ 
३०४६ 
११२४ 

८६५ 
३९०७ 

द२७ 
३६१२३ 

३५२३ 

४७६ 
१दद२ 
२०२५ 


पतित मी पापी हरण आलों तुज 
पतिव्रता ऐसी जगामध्ये 
पतिव्रता नेणे आणिकांची स्तुती 
पतिव्रते आनंद मनीं 
पतिब्रतेची कीर्ती वाखाणितां 
पतिब्रते जैसा भ्रतार प्रमाण 
पत्र उचटिले प्रेत्ने 

पदोपदीं दिलें अंग 

पदोंपदीं पायां पडणें 

पंधरा दिवसां एक एकादशी 
पंधरा दिवसांमाजी साक्षात्कार 
पय दघि घृत आणि नवनीत 
परउपकारें कायावाचा मन 
परतें मी आहें सहज चि 
परद्रव्य परकांता 

परद्रव्य परनारी । अभिळासूनि 
परद्रव्य परनारीचा अभिळास 
परपीडक तो आह्मां 
परपुरुषारचें सुख भोगे तरी 
परमानंदा परमपुरुषोत्तमरामा 
परमार्थी तो न ह्मणावा आपुला 
परमेष्ठिपदा 

परस्त्रीते ह्मणतां माता 
पराधीन माझें करूनियां 
पराविया नारी माउलीसमान 
पराविया नारी रखुमाईसमान 
परि तो आहे कृपेचा सागर 
परिमळ ह्यूण चोळूं नये फूल 
परिमळे काष्ठ ताजवां तुळविलें 
परिस आतां माझी परिसावी 
परिस काय धातु परिस काय 
परिसाचे अंगें सोनें जाला 


विषयानुक्रम 


२९८३ 
३९२६ 
१६२१ 
१७५४ 
४२२५ 
९७२ 
३०२१ 
८९१ 
३४०८ 
२११० 
४२३५७४ 
४२३५२३ 
२२८५ 
२८८२ 
३२०९ 
२८५५ 
१६४१ 
२७९२ 
२५ 
१५७४ 
१५३३ 
प८२ 
१६१७ 
३६४५ 
६१ 
५२४ 
१९४६ 
६४ 
२०४७ 
४१८५ 
१७९७ 
२३२३३२ 


परिसें गे सुनेबाई 

परिसें वो माते माझी विनवणी 
परिसोनि उत्तर 

पर्जन्ये पडावें आपुल्या 
पर्वकाळीं धर्म (पहा ६८३,३८२९). 
पवित्र तें अन्न 

पवित्र तें कुळ पावन तो देश 
पवित्र तो देह वाणी पुण्यवंत 
पवित्र व्हावया घालीन ळलोळणी 
पवित्र सुदिन उत्तम दिवस 
पवित्र सोंवळीं 
पवित्र होईन चरित्रउच्चारें 

प्नु ऐसे होती ज्ञानी 

पसरूनि राहिलों बाहो 
पसरोनि मुखें 

पहा ते पांडव अखंड वनवासी 
पहावया तुझा जरि बोलें अंत 
पहावा नयनीं विठ्ठल चि 
पहिली माझी ओवी ओवीन 
पळाले ते भ्याड 
पक्षीयाचे घरीं नाहीं सामुगरी 
पाईक तो जाणे पाइकीचा भाव 
पाईक तो प्रजा राखोनियां कुळ 
पाइकपणें खरा मुझारा 
पाईकपणें जोतिला सिद्धांत 
पाइकांनीं पंथ चालविल्या वाटा 
पाइकीचें सुख पाइकासी ठावें 
पाखांड्यांनीं पाठी पुरविला दुमाला 
पांगुळ जालों देवा नाहीं हात 
पाचारितां धांवे 

पाटीं पोटीं देव 

पाठवणें पडणें पायां 


विषयानुक्रम 


४२१९ 
१६५६ 
१९२३८ 
२०१० 
४२९६ 
२८१६ 
४२९९ 
१५४५ 
१९७४ 
५०६ 
६८ 
१६४९ 
१४२९ 
२४२४ 
४३६९ 
३९९० 
४२८८ 
४४३० 
४३५७ 
१६४ 
४४२२ 
१०६४ 
१०६६ 
१०६८ 
१०६२ 
१०६५ 
१०६३ 
८०३ 
४२३ 
२४१८ 
७३४ 
९६२ 


पाठवाल तेथें गर्जन पवाडे 
पाठीलागा काय येतसे 

पाठी लागे तया दवडीं दुरी 
पाठीवरी भार 

पाठेळ करितां न साहावे वारा 
पाडावी ते बरी 

पाडुरंगा आतां ऐका हे विनंती 
पांडुरंगा ऐसा सांडुनि वेव्हारा 
पांडुरंगा करुं प्रथम नमना 
पांडुरंगा कांहीं आइकावी मात 
पांडुरंगा कृपाळुवा दयावंता 
पांडुरंगा तुझे काय वाणूं गुण 
पांडुरंगे पांडुरंगे 

पांडुरंगे पाहा खादलीसे रडी 
पांडुरंगे सत्य केला अनुग्रह 
पाणिपात्र दिगंबरा 

पाण्या निघाली गुजरी 

पात्र शुद्ध चित्त ग्वाही 

पार्ने जो खाईल बैसोनि कथेसी 
पाप ताप दैन्य जाय उठाउठीं 
पाप ताप माझे गुणदोष 

पाप पुण्य दोन्ही वाहाती मारग 
पापपुण्यसुखदुःखाचीं मंडळें 
पापाचिया मुळें 

पापाची मी राशी 

पापाची वासना नको 

पापाचीं संचितें देहासी 
पापिया चांडाळा हरिकथा 
पापी तो नाठवी आपुल्या 

पापी ह्मणों तरी आठवितों पाय 
पायरवे अन्न 

पायांच्या प्रसादें 


विषयानुक्रम 


३५९६ 
३५१६ 
३३०७ 
३७३८ 
२४०१ 
३२०० 
३९८८ 
३०८५ 
४५०५ 
२१५२ 
४०९० 
३०९८ 
२४५४ 
४१७१ 
४३२७ 
१५३० 
४३१७ 
३२५७ 
३९९७ 
१५४६ 
४४२३८ 
२००४ 
१४७६ 
४१८६ 
२८७२ 
४४०९ 
४०५५ 
३९०७ 
४०२७ 
१५४२ 
२०६३ 
१८५२ 


पाया जांला नारू 

पायां पडावें हें माझें 

पायांपासीं चित्त 

पाया लावुनियां दोरी 

पावतों ताडन 

पावला प्रसाद आतां 

पावलें पावलें तुर्झे आह्यां सर्व 
पावलों पंढरी वैकुंठभुवन 
पावलों पावलों 

पावलों प्रसाद इच्छा केली तैसी 
पावलों हा देह कागतालिन्यायें 
पाववावें ठाया 

पाववील ठाया 

पावावे संतोष 

पावे ऐसा नाश 

पाषाण देव पाषाण पायरी 
पाषाण परिस भूमि जांबूनद 
पाषाण प्रतिमा सोन्याच्या पादुका 
पाषाण फुटती तें दुःख 

पाहतां तव एकला दिसे 

पाहा किती आले शरण 

पाहा कैसे कैसे 

पाहातां गोवळी 

पाहातां ठायाठाव 

पाहातां रूप डोळां भरें 
पाहातां श्रीमुख सुखावले सुख 
पाहतां हें बरवें जालें 

पाहाती गौळणी 

पाहातोसी काय 

पाहा रे तमासा तुमचा येथें 
पाहा रे हें दैवत कैसें 
पाहावया माजी नभा 


विषयानुक्रम 


४३७८ 
२८३१ 
३५२२ 
३८२३४ 
३५०३ 
५०३ 
३७ 
३८९९ 
३५७ 
४१५७ 
४०४३ 
१२६७ 
७८४ 
२२२९ 
५८८ 
२२७० 
४०५४ 
३८७५ 
४५४५ 
२२८० 
२६४७ 
३७३६ 
२०२ 
२४५७ 
२९८७ 
९३४ 
३५९२ 
१६६ 
१३१३ 
२२८ 
१३८८ 
३९९ 


पाहा हो कलिचें महिमान 
पाहा हो देवा कैसे जन 
पाहुणे घरासी 

पाहुनियां ग्रंथ करावें 

पाहें तिकडे दिशा ओस 

पाहें प्रसादाची वाट 

पाहें मजकडे भरोनियां दृष्टी 
पाहों ग्रंथ तरी आयुष्य नाहीं 
पाळितों वचन 

पाळियेळे लळे 

पाळिलों पोसिलों 

पिकलिये सेंदे कडुपण 
पिकल्या सेताचा आह्यां देतो 
पिकवावें धन 
पिंडदान पिंडें ठेविळें करून 
पिंड पदावरी 

पिंडपोषकाच्या जळो ज्ञानगोष्टी 
पिंड पोसावे हें अधमाचे ज्ञान 
पुंडलिक भक्‍तराय 
पुंडलिकाचे निकटसेवे 
पुढिलाचें इच्छी फळ 
पुढिलाचें सोई माझ्या मना 
पुढिलिया सुखें निंब देतां भले 
पुढें आतां कैचा जन्म 

पुढें जेणें लाभ घडे 

पुढें तरी चित्ता 

पुढें येते देवी 

पुण्य उभें राहो आतां 

पुण्य परउपकार पाप ते परपीडा 
पुण्यपापा ठाव नाहीं सुखःदुखा 
पुण्य फळलें बहुतां दिवसां 
पुण्यवंत व्हावें 


विषयानुक्रम 


३०३५ 
३२४१ 
१६०० 
२३२९ 
२३३३५ 
५११ 
१८३९ 
२९८६ 
३५४४ 
४२५१ 
२१५१ 
४२३०२३ 
१९८१ 
१८९४, ३१२५ 
२६७१ 
१६५८ 
४०६१ 
दु४८ 
३१७६ 
३४१३ 
९२८ 
२६२३४ 
२१४८ 
११३९ 
२८०९ 
१९३१ 
४१७ 
२७४४ 
१०२७ 
४१२३९ 
४१५१ 
३२६ 


पुण्यविकरा तें मातेचें गमन 
पुत्र जाळा चोर 

पुत्राची वारता 

पुनीत केलें विष्णुदासीं 
पुरळी धांव कडिये घेई 
पुरविळी आळी 
पुराणप्रसिद्ध सीमा 

पुराणींचा इतिहास 

पुरुषा हातीं कंकणचुडा 

पुष्ट कांति निवती डोळे 

पुसावे तें ठाई आपुल्या आपण 
पुसावेसें हें चि वाटे 

पूजा पूज्यमान 

पूजा समाधानें 

पूजा एकासनीं आसनीं आसन 
पूर आला आनंदाचा 
पूर्वजांसी नर्का जाणें ते एक 
पूर्वी पूर्वजांची गती 

पूर्वी बहुतांचे केळे प्रतिपाळ 
पूर्वीहूनि बहु भक्‍त सांभाळिले 
पेणावळें ढोर मार खाय पाठी 
पैल आला रामरावणासी 

पैळ आली आगी कान्हो कायरे 
पैल आले हरी 

पैल घरीं जाली चोरी 

पैल दिसतील भार 

पैल सांवळे तेज पुंजाळ कैसें 
पोट धालें आतां जीवनीं आवडी 
पोट धाळें मगन लगे परती 
पोट लागलें पाठीशी 

पोटाचे ते नट पाहों नये छंद 
पोटापुरतें काम 


विषयानुक्रम 


१२९७ 
३१७४ 

३६० 
१०७७ 
२०९७ 

४७१ 
२३९० 
१३८६ 
२१९२३ 
२२७८ 
२४२७ 
१२१७ 

७४७ 

३२३५ 

२७४ 

७०१ 
२०९२ 
३००८ 
४४३१ 
३८९१ 
३३०० 
११०१ 

२०३ 
१५९६ 
१७०७ 
१५९८ 
१११२ 
२६२६ 
३४७२३ 
१५६९ 

दद३ 
१३५४ 


पोटासाटीं खटपट करिसी 
पोटीं जन्मती रोग 

पोटीं शूळ अंगीं उटी चंदनाची 
पोरा लागलीसे चट 

पृथक मी सांगों किती 
प्रगटले ज्ञान 

प्रगट व्हावें हे अज्ञानवासना 
प्रजी तो पाईक ओळीचा नाईक 
प्रथम नमन तुज एकदंता 
प्रथम भेटी आळिंगन 
प्रथमारंभीं लंबोदर 

प्रपंच परमार्थ संपादोनी 
प्रपंच वासरो 

प्रपंचाची पीडा सोसिती 
प्रमाण हें त्याच्या बोला 
प्रल्हादाकारणें नरसिंह 
प्रवृत्तिनिवृत्तीचे आटूनियां 
प्रसिद्ध हा असे जगा 
प्राक्तनाच्या योगें आळश्ावरी 
प्राण समर्पिला आह्मी 
प्राणिया एक बीजमंत्र 
प्रायश्चित्ते देतो तुका 

प्रारब्ध क्रियमाण 

प्रारब्धा हातीं जन 

प्रारब्धें चि जोडे धन 
प्रीति करी सत्ता 

प्रीति नाहीं राया वर्णिली 
प्रीतिभंग माझा केला पांडुरंगा 
प्रीतीचा कळहे पदरासी 
प्रीतीचा तो कळवळा 
प्रीतीचिया बोला नाहीं 
प्रीतीच्या भांडणा नाहीं 


विषयानुक्रम 


२७५५ 


२१६५ 
४१९८ 
१२९६ 
३२५८ 
४२८९ 
१०७१ 

६०९ 
३२०२३ 

६१० 
४०९८ 
२९७१ 
४२११ 
२१०२ 
३०९१ 
४३३१ 
२५६५ 
४११७ 
२७८१ 
२५०४ 
२१९६ 

२९४ 
१४०६ 
२८४९ 
३३५२३ 
२३९४ 

९८७ 
२२५१ 
३७०६ 
२८६० 
३७०० 


प्रेम अमृताची धार 

प्रेमे अमृते रसना ओलावली 
प्रेम जडले तुझे पायीं 

प्रेम तेथे वास करी 

प्रेम देवाचें देणें 

प्रेम नये सांगतां बोलतां 
प्रेमसूत्र दोरी 


फजितखोरा मना किती तुज सांगों. 
फटकाळ देव्हारा फटकाळ अंगारा. 





फट्याचे बडबडे चवी ना सवाद 
फल पाया तो खुस भया 
फळकट तो संसार 

फळ देठींहून झडे 

फळ पिके देंठीं 

फळाची तों पोटीं 

फावलें तुह्यां मागे 

फिरंगी बाखर लोखंडाचे विळे 
फिरविलें देऊळ जगामाजी ख्याती. 
फिराविलीं दोनी 

फुकाचें तें लुटा सार 

फुगडी फ॒ फुगडी घालितां 
फुगडी फू सवती माझे तूं 
फोडिलें भांडारे 

फोडुनी सांगडी बांधली माजासी. 


बंधनाचा तोडूं फांसा 
बरगासाटीं खादलें शेण 
बरवयांबरवंट 

बरवा झाला वेवसाव 

बरवा बरवा बरवा रे देवा तूं 


विषयानुक्रम 


२३४२३ 
२०३५ 
४१६२ 
१८७२ 
२८४१ 
३५७२ 

७८३ 


९९६ 
३२३८२ 
४२०६ 
११९१ 
२७३३ 
१८४६ 
१८४८ 
२०६८ 
२४२९ 

५६० 
४३२१ 
२८३६ 
२३९३ 

१५० 

१५१ 
३२५० 

२९४७ 


२६५४ 
८५१ 
२९०२ 
६१२ 
६८२ 


बरवी नामावळी 

बरवी हे वेळ सांपडली संधि 
बरवें ऐसें आळे मना 

बरवें जालें लागलों कारणीं 
बरवें झालें आलों जन्मासी 
बरवें दुकानीं बैसावे 

बरवें देशावर जालें 

बरवें बरवें केलें विठोबा बरवें 
बरवें माझ्या केलें मनें 

बरा कुणबी केलों. 

बरा जाणतोसी धर्मनीती 
बराडियाची आवडी पुरे 

बरा रे निर्गुणा नष्ट नारायणा 
बरें आह्यां कळों आलें देवपण 
बरें जालीयाचे अवघे सांगाता 
बरें जाळे आजिवरी 

बरें जाळे आलीं ज्याचीं त्याच्या घरा. 
बरें जाले गेलें 

बरें जालें देवा निघाले दिवाळे 
बरें सावधन 

बसतां चोरापाशीं तैसी होय बुद्धि 
बहु उतावीळ भक्‍तीचिया काजा 








बहु काळीं बहु काळीं 

बहु कृपावंतें माझीं मायबापें 

बहु क्लेज्ञी जालों या हो नरदेहीं 
बहु जन्मांतरें फेरे 

बहुजन्मां शेवटीं स्वामी तुझी भेटी. 
बहुजन्मे केला लाग 

बहुजन्में सोस केला 

बहु टाळाटाळी 








बहुडविले जन मन जालें निश्चळ 
बहुत असती मागें सुखी केलीं 


विषयानुक्रम 


१३०० 
३८६८ 
३२५५ 
६४४ 
६२३३ 
४०५२ 
८४६ 
३५६ 
३७८१ 
३२० 
३०१० 
३४७७ 
२९९४ 
२२४८ 
४४५२३ 
६४० 
८८७ 
५७० 
१३३५ 
२२१४ 
४२१३ 
१२२० 
१८२ 
३६२४ 
४२०२ 
२३२४७ 
४४२३५ 
३०४८ 
३४७९ 
३०७८ 
४९९ 
३८५९ 


बहुत करूनि चाळवाचाळवी 
बहुत कृपाळु दीनाचा दयाळु 
बहुत जाचलों संसारीं 

बहुत सोसिले मागें न कळतां 
बहुतांचे संगती 

बहुतांच्या आह्मी न मिळो मतासी. 
बहुतां छंदांचें बहु वसे जन 

बहुतां जन्मां अंतीं जन्मलासी नरा. 
बहुतां जन्मां अंतीं । जोडी लागली 
बहुतां जन्मींचें संचित 

बहुतां जातीचा केला अंगीकार 
बहुतां दिसांची आजि जाली भेटी. 
बहुतां पुरे ऐसा वाण 

बहुतां रीती काकुलती 

बहुतें गेलीं वायां 

बहु दिस नाहीं माहेरिंची भेटी 
बहु दूरवरी 

बहु देवा बरं जालें 

बहु धीर केला 

बहु नांवें ठेविलीं स्तुतीचे आवडी. 
बहु प्रकार गव्हाचे 

बहु फिरलों ठायाठाव 














बहु बरा बहु बरा 
बहु बरें एकाएकीं 

बहु बोलणें नये कामा 

बहु भितो जाणपणा 

बहु या प्रपंचे भोगविल्या खाणी 
बहु वाटे भये 

बहु होता भला 

बहुक्षीदक्षीण 

बळ बुद्धी वेंचुनियां शक्‍ती 
बळियाचे अंकित 


विषयानुक्रम 


२६३५ 
३०९७ 
द्द 
१३८९ 
४११ 
२८ 
२३४१ 
४३६० 
१३५५ 
१५४८ 
२६२५ 
३१७३ 
२५१८ 
९६० 


१९६१ 
१०६१ 
२५३६ 
३७२९ 
२४०७ 
३१३३ 
३७६७ 

१८३ 
२२२१ 
३०१६ 
१९९५ 
३८७६ 
२२०९ 
२७६१ 
१२६९ 
१८७८ 

८२१ 


बळिवंत आह्मी समर्थाचे दास 
बळिवंत कर्म 

बळ ह्मणे आजि दुर्वासया स्वामी. 
बळें डाई न पडे हरी 

बळें बाह्यात्कारें संपादिलें सोंग 
बाइल तरी ऐसी व्हावी 

बाइल मेली मुक्‍त जाली 

बाइले आधीन होय ज्याचें जिणें 
बाईल चालिली माहेरा 

बाईल सवासिण आई 

बांधे सोडी हें तों धन्याचिये हातीं. 
बाप करी जोडी लेकराचे ओढी 
बाप माझा दिनानाथ 

बारबार काहे मरत अभागी 








बारावर्षे बाळपण 

बाराही सोळा गडियांचा मेळा 
बा रे कृष्णा तुझें मुख कीं कोमळ. 
बा रे पांडुरंगा केव्हां येज्ी भेटी 
बाहिर पडिलों आपुल्या कर्तव्यें. 
बाळ काय जाणे जीवनउपाय 
बाळपणीं हरि 

बाळपणें ऐसीं वरुषें गेलीं बारा 
बाळ बापा ह्मणे काका 

बाळ माते निष्ठुर होये 

बाळ मातेपाशीं सांगे तानभूक 
बाळ माते लाते वरी 

बाळाचें जीवन 

बाळेंविण माय क्षणभरिन राहे 
बीज पेरे सेतीं 

बीज भाजुनि (पहा ४२६९) 
बीजापोटीं पाहे फळ 

बीजीं फळाचा भरवसा 


विषयानुक्रम 


१७७७ 
२८१८ 
३१०० 


८६६ 
२९७७ 


२९७८ 
8४७७ 
८३ 
१८२८ 
३२६७ 
३८४० 
११७१ 
४२४७ 
१९१ 
४२३९ 
४४१८ 
६८१ 
३४१४ 
३३८ 
३०८१ 
१३५ 
३९७७ 
१०३० 
२३२२० 
३१५८२३ 
३९१८ 
२०८६ 
४२३०६ 
१३४४ 
३७०२ 


बुडतां आवरीं 

बुद्धिमंदा शिरीं 

बुद्धिहीना उपदेश 

बुद्धिहीनां जडजीवां 

बुद्धीचा जनिता लक्ष्मीचा पति 
बुद्धीचा पालट धरा रे कांहीं 
बेगडाचा रंग राहे कोण काळ 
बैसतां कोणापें नाहीं समाधान 
बैसलों तों कडियेवरी 

बैसलोंसे दारीं 

बैसवुनि फेरी 

बैसो आतां मनीं 

बेसों खेळूं जेवूं 

बैसोनि निवांत शुद्ध करीं चित्त 
बैसोनि निश्चळ करीं त्याचें ध्यान. 
बैसोनियां खाऊं जोडी 

बैसों पाठमोरी 

बोलणें चि नाहीं 

बोलणें तें आह्मी बोलों उपयोगीं 
बोलतां वचन असा पाठमोरे 
बोलतों निकुरें 

बोल नाहीं तुझ्या दातृत्वपणासी 
बोल बोलतां वाटे सोपें 

बोल बोले अबोलणे 

बोलविले जेणें 

बोलविसी तरी 
बोलविसी तैसें आणीं अनुभवां 
बोलविसी माझें मुख 

बोलाचे गौरव 

बोलायाचा त्यासीं 





बोलाल या आतां आपुल्यापुरतें 
बोलावा विठ्ठल पाहावा विठ्ठल 


विषयानुक्रम 


७३८ 
२०९१ 
२७१२ 
२४०५ 
१२३२ 
१०७३ 
२१६६ 
१९५३ 
३१५८ 
२०६६ 

१४५ 
४२३७२ 

७२३३ 
१७३३ 
११४५ 
३४७० 
२४२१ 
१४२२ 
३५१४ 
२२३० 
१२३१ 
३८२६ 

७११ 

४२३३ 
१७७३ 
३४७४ 


१७५३ 
२९७४ 

८९ 
२४४४ 
१३३६ 


बोलावें तेंआतां आह्यी अबोलणे. 
बोलावें तें धर्मा मिळे 

बोलावे ह्यूण हे बोलतों उपाय 
बोलिलिया गुणीं नाहीं पाविजेत 
बोलिलीं तीं काय 

बोलिली लेकुरे 

बोलिलें चि बोलें पडपडताळूनि 
बोलिले ते देवक्रष्षी दुर्वासया 
बोलिलों उत्कर्ष 

बोलिलें जैसें बोलविले देवें 
बोलिलों तें आतां कांहीं 
बोलिलों तें आतां पाळावें वचन 
बोलिलीं तें कांहीं तुमचिया हिता 
बोलिलों ते धर्म अनुभव अंगें 
बोली भैंदाची बरवी असे 

बोले तैसा चाले 

बोलों अबोलणें मरोनियां जिणें 
बोलोनि दाऊं कां तुह्ली नेणा जी देवा 
बोलोनियां काय दावूं 
बोळविला देह आपुलेनि हातें 
बौध्यअवतार माझिया 
ब्रह्मचारी धर्म घोकावें अक्षर 
ब्रह्म न लिपे त्या मेळें 

ब्रह्मनिष्ठ काडी 
ब्रह्मयाचे वेद शंखासुरें नेले 
ब्रह्मरसगोडी तयांसी फावली 
ब्रह्मरस घेई काढा 

ब्रह्मरूपाचीं कर्मे ब्रह्मरूप 
ब्रह्महत्या मारिल्या गाई 
ब्रह्मज्ञान जरी एके दिवसीं कळे 
ब्रह्मज्ञान जरी कळे उठाउठी 








ब्रह्मज्ञान जेथें आहे घरोघरीं 


विषयानुक्रम 


३३१४ 

३१९ 
२५९९ 
३६५० 
१९६७ 
२३३४ 
१२७५ 
२३१०२ 
४११८ 
२०१४ 
१९४४ 
१६०४ 

१३१ 
३३३१ 

६०३ 
४३१६ 

५३७ 
१२५२ 
३२८६ 
२६७० 
४१६० 
१४८४ 

७०८ 

२५३ 
३०८८ 
१६३८ 
२०७५ 
१५१८ 

२७० 
२४७८ 
३०६४ 
३८४७ 


ब्रह्मज्ञान दारीं येते काकुलती 
ब्रह्मज्ञानाची भरोवरी 
ब्रह्मादिक जया लाभासि ठेंगणे 
ब्रह्मादिकांन कळे खोळ 
ब्राह्मण तो नव्हे ऐसी ज्याची 
ब्राह्मण तो याती अंत्यज असतां 
ब्राह्मणा न कळे आपुलें तें वर्म 
ब्रिदावळी ज्याचे रुळते चरणीं 
ब्रीद ज्याचें जगदानी 

ब्रीद मेरे साइंयाके 





भक्तत्रद्ष्णी देव बोलती पुराणें 

भक्‍त ऐसे जाणा जे देहीं उदास 
भक्‍्तजनां दिलें निजसुख देवें 
भक्‍त देवाघरचा सुना 

भक्‍त भागवत जीवन्मुक्त संत [रामेश्वरभटाचा अभंग.] 
भक्तवत्सल दीनानाथ 

भक्तांचा महिमा भक्‍त चि जाणती. 
भक्तांची सांकडीं स्वयें सोसी देव 
भकक्‍ताविण देवा 

भक्तां समागमें सर्वभावें हरि 
भक्तांहूनि देवा आवडते काई 
भक्ता ह्मणऊनि वंचावें जीवें 

भक्ति आह्मी केली सांडुनी उद्वेग 
भक्तिक्र्ण घेतलें माझें 

भक्ति ज्याची थोडी 

भक्ति तें नमन वैराग्य तो त्याग 
भक्ति तों कठिण श्युळावरील पोळी. 
भक्तिप्रतिपाळे दीन वो वत्सळे 
भक्तिप्रेमसुख नेणवे आणिकां 
भक्तिभाव आह्मी बांधिलासे 





विषयानुक्रम 


३३९७ 
३५६७ 
४४ 
१९६ 
१२३४ 
१२३५ 
४३७९ 
४६०३ 
३६३७ 
१२०० 


डर 
१३१४ 
४५१७ 
२९०१ 
१०७९ 
३३८२ 
१४४५ 
४००३ 
१०२ 
२०३४ 
४०१२ 
२२१९ 
४१५४ 
४३२० 
४१४२ 
२१८८ 
१५४१ 
५२५ 
३०४९ 
२००९ 


भक्तिभावें करी बैसोनि निश्चित 
भक्तिसुखें जे मातळे 
भक्‍तीचिया पोटीं बोध कांकडा 
भक्‍तीचिया पोटीं रत्नाचिया खाणी. 
भक्‍तीचें तें वर्म जयाचिये हातीं 
भक्‍तीवीण जिणें जळो 
भक्‍तीसाटीं केली यशोदेसी 
भगवंता तुजकारणें मेलों 

भगवें तरी श्वान सहज 

भजन घाली भोगावरी 

भजन या नासिलें हेंडि 
भजर्ने चि जालें 

भजल्या गोपिका सर्व भावें 

भय नाहीं भेव 

भय वाटे पर 

भय हरिजनीं 

भय होतें आह्यीपणें 
भयाची तों आह्यां चित्तीं 
भरणी आली मुक्‍त पेठा 

भरला दिसे हाट 

भरिला उल्लंडूने रिता करी घट 
भलते जन्मीं मज घालिसील 
भला ह्मणे जन 

भले रे भाई जिन्हें किया चीज 
भले लोक तुज बहु मानवती 
भळे लोक नाहीं सांडीत ओळखी 
भले ह्मणवितां संतांचे सेवक 
भलो नंदाजीको डिकरो 
भल्याचें कारण सांगावें 
भल्याचें दर्शन 

भवसागर तरतां 
भवसिंधूर्चे काय कोडें 


विषयानुक्रम 


३८८६ 
२१०९ 
१५८२ 
१३२९ 
४१३५ 
8४४३ 
४५३४ 


३८६६ 

३११ 
३५५२३ 
२२०१ 
४५९७ 
४०७६ 
१११६ 
२८९३ 
३७४४ 
२४१७ 
४५०० 
१४२४ 

३७९ 
३४०४ 
२१५६ 
११६३ 
१९८७ 
३८१५ 

३७२३ 

२३८३ 
२७४२ 
३०४० 

३४६ 

७१६ 


भवसिधूचे हें तारूं 

भवाचिया संगें बहू च नाडिले 
भाग त्या सुखाचे वांकड्यां 
भागलेती देवा 

भागलों मी आतां आपुल्या 
भागल्यांचा तूं विसावा 
भागल्याचें तारू शिणल्याची 
भाग सीण गेला 

भाग्यवंत आह्मी विष्णुदास 
भाग्यवंत ह्यणों तयां 
भाग्यवंता ऐशी जोडी 
भाग्यवंतां हें चि काम 
भाग्यवंता हे परवडी 
भाग्याचा उदय 

भाग्यालागीं लांचावले 
भाग्यासाटीं गुरु केला 

भाग्ये ऐसी जाली जोडी 
भांडवल माझें लटिक्याचे गांठी 
भांडवी माऊली कवतुकें बाळा 
भांडावें तें गोड 
भांडावें तों हित 

भाते भरूनि हरिनामाचे 

भार घालीं देवा 

भार देखोनि वैष्णवांचे 
भारवाही नोळखती या 

भाव तैसें फळ 

भाव दावी शुद्ध देखोनियां 
भाव देवाचें उचित 

भाव धरिला चरणीं ह्यमणवितों 
भाव धरी तया तारील पाषाण 
भाव नाहीं काय मुद्रा वाणी 
भावनेच्या मुळे अंतरला 


विषयानुक्रम 


९३३ 
४१४४ 
४५६२ 
१९६४ 
३८६४ 
३५८६ 
४१८० 
२४७२ 
४२७१ 
२११४ 
२६१२ 
१३६० 
२३०७ 
२७१६ 
४२२४ 
४१९२ 

९४१ 
३४४९ 

८४३ 
१५०४ 
१६८२ 
३९७५ 
१६३४ 
२२५२ 
४५६० 

७४८ 
४५३६ 

द८५ 
४०१६ 

५७३ 
१७६७ 
४५४७ 


भावबळें कैसा जालासी लाहान 
भावबळें विष्णुदास 
भावभक्तिवादें करावें कीर्तन 
भावाचिया बळें 

भावापुढें बळ 
भाविकांचें काज अंगें देव करी 
भाविकां हें वर्म सांपडलें 

भावें गावें गीत 

भिऊं नका बोले झाकुनियां 
भिक्षापात्र अवलंबणे 

भीत नाहीं आतां आपुल्या मरणा. 
भीतरी गेले हरी राहा क्षणभरी 
भीमातिरींचा नाटक 
भीमातीरवासी 
भीमातीरीं एक वसळलें नगर 
भीस्त न पावे मालथी 

भुंकती तीं द्यावी भुंको 
भुंकुनियां सुनें लागे 

भुके नाहीं अन्न 

भुक्ति मुक्ति तुझें जळीं ब्रह्मज्ञान 
भूक पोटापुरती 

भूतदयापरत्वें जया तया परी 
भूत नावरे कोणासी 
भूतबाधा आह्यां घरीं 

भूत भविष्य कळीं यावें 
भूतांचिये नांदे जीवीं 

भूतों देव ह्मणोनि भेटतो 

भूती भगवंत 

भूती भगवद्धाव 

भूमि अवघी शुद्ध जाणा 
भूमीवरि कोण ऐसा 
भेटीची आवडी उताविळ मन 


विषयानुक्रम 


१२४४ 
१४११ 
४१२३ 
१९०० 
१८९९ 
२४५९ 
२०३३ 
२४३९ 

२०४ 
१४१० 

दद९ 

४8९७ 
४२३९६ 
४४२५ 

१९४ 
११९० 

दद्8 
३२८० 
२७१४ 
२९९६ 
३२१० 
१४५६ 
४२३९७ 
२२२२ 
१०७९ 
३२१४ 
२९२० 

८३३ 
२७७२३ 
३१२२ 
३९६४ 
३४१८ 


भेटीलागीं जीवा लागलीसे 
भेटीलागीं पंढरिनाथा 
भेटीवांचोनियां दुजे नाहीं 
भेणें पळे डोळसा 

भेद तुटलियावरी 
भेदाभेदताळा न घडे 

भोक्ता नारायण लक्षुमीचा पति 
भोग तो न घडे संचितावांचूनि 
भोग द्यावे देवा 

भोग भोगावरी द्यावा 

भोगावरी आह्मीं घातला पाषाण 
भोगियेल्या नारी 

भोगिला गोपिकां यादवां 
भोगी जाला त्याग 

भोगें घडे त्याग 
भोजन तें पाश्ांतीचें 
भोजनाच्या काळीं 

भोंदावया मीस घेऊनि 
भोरप्यानें सोंगपालटिळलें वरी 
भोवंडींसरिसें 

भोळे भक्‍त भाव धरिती 

भोळे भाविक हे जुनाट 
भ्यालीं जिवा चुकलीं देवा 
भ्रतारअंगसंगें सुखाची 
भ्रतारेंसी भार्या बोळे 

भ्रमणा तीं पाउळें वेचिलीं वाव 


मऊ मेणाहून आह्ली विष्णुदास 
मंगळाचा मंगळ सांटा 

मज अंगाच्या अनुभवें 

मज अनाथाकारणें 


विषयानुक्रम 


२८२१ 
३५८८ 
३९११ 
२७०९ 
३२१६ 
३१४० 
२८८४ 
२३९७ 
१८५१ 
१६३५ 
८५६ 
४४६० 
४६०४ 
४०३५ 
९३ 
१३५३ 
१९८ 
४२७५ 
९४ 
१३६३ 
४०४९ 
४२८३ 
२२३८ 
४१२० 
४२४४ 
१३४२ 


९८७ 
३७७६ 
१२६६ 
३४४२ 


मज अभयदान देई तूं दातारा 
मज ऐसें कोण उद्धरिलें सांगा 
मज कांहीं सीण न व्हावा यासाटीं 
मज कोणी कांहीं करी 

मज चि भोंवता केला येणें जोग 
मज ते हांसतील संत 

मज त्याची भीड नुल्लंघवे देवा 
मज दास करी त्यांचा 

मज नष्टा माया मोह नाहीं ळोभ 
मज नाहीं कोठें उरला दुर्जन 
मज नाहीं तुझ्या ज्ञानाची ते चाड 
मज नाहीं धीर 

मज पाहातां हें लटिके सकळ 
मजपुढें नाहीं आणीक बोलता 
मज माझा उपदेश 
मजशीं पुरें न पडे वादें 

मज संतांचा आधार 





मजसवें आतां येऊं नका कोणी 
मजसवें नको चेष्टा 

मजुरारचें पोट भरे 

मढें झांकूनियां करिती पेरणी 
मणि पडिला दाढेसी मकरतोंडीं 
मतिविण काय वर्णू तुझें ध्यान 
मंत्र चळें पिसें लागतें सत्वर 
मंत्रयंत्र नहि मानत साखी 
मत्स्यकूर्मशेषा कोणाचा आधार 
मथनासाटीं धर्माधर्म 

मथनीचें नवनीत 

मथर्ने भोगे सार 

मथुरेच्या राया 

मदें मातलें नागवे नाचे 

मधुरा उत्तरासवें नाहीं चाड 


विषयानुक्रम 


३७३१ 
१८७६ 
३६९५ 
२०५९ 
५६६ 
६३९ 
१९९८ 
५७ 
३३५९ 
३८४८ 
१६८९ 
२१७६ 
१२१५ 
२१६७ 
२९५९ 
१६७९ 
७६० 
१९ 
५८४ 
२८०४ 
८२३ 
४२८२ 
३३६० 
२३०४ 
११५३ 
३०२८ 
४१२६ 
२५४५ 
३७२२ 
१६५९ 
२०३१ 
३८८४ 


मन उताविळ 

मन करा रे प्रसन्न 

मन गुंतळें लुलयां 

मन जालें भाट 

मन माझें चपळ न राहे निश्चळ 
मनवाचातीत तुझें हें स्वरूप 
मन वोळी मना 

मना एक करीं 

मनाचिये साक्षी जाली सांगों 
मना वाटे तैसीं बोलिलों वचनें 
मना सांडि हे वासना दुष्ट खोडी 
मनीं भाव असे कांहीं 

मनीं वसे त्याचें आवडे उत्तर 
मनु राजा एक देहपुरी 

मनें हरिरूपीं गुंतल्या वासना 
मनोमय पूजा 

मनोरथ जेसे गोकुळींच्या जना 
मरण माझें मरोन गेलें 

मरणा हातीं सुटली काया 
मरणाही आधीं राहिला मरोनी 
मरोनि जाईन गुणानामावरूनि 
मरोनियां गेली माया 

मविले मविती 

मशीं पोरा घे रे बार 

मस्तकीं सहावें ठांकियासी जाण 
महा जी महादेवा महाकाळमर्दना 
महारासि सिवे 

महुरा ऐसीं फळें नाहीं 
माउलीची चाली लेकराचे ओढी 
माउलीसी सांगे कोण 

माकडा दिसती कंवटी नारळा 
माकडे मुठीं धरिले फुटाणे 





विषयानुक्रम 


३३८६ 
२९१ 
७५५ 

३४९६ 

१७३७ 
८१० 
७०७ 

१९७५ 

३६६६ 

४६०६ 

१११४ 

४१७९ 
९९८ 
४२९ 

४५१८ 
७२३५ 

४५०९ 

२३४८ 

१३६६ 

२४ 

३०३० 

३५३५ 

१९२६ 
१५४ 

४२१४ 

१५७९ 

द्द 

१२९० 

३६८३ 

४००१ 

३४१७ 
१३२ 


मागणें तें एक तुज | देई 

मागणें तें एक तुजप्रति आहे 
मागणें तें मागो देवा 

मागता भिकारी जालों तुझे द्वारीं 
मागतां विभाग 

मागतियाचे दोनिच कर 
मागत्याची कोठे घडते निरास 
मागत्याची टाळाटाळी 
मागायाची नाहीं इच्छा 
मागायास गेलों सिदोरी 
मागितल्यास आस करा 
मागितल्यास कर पसरी 
मागील ते आटी येणें घडे सांग 
मागील विसर होईल सकळ 
मागुता हा चि जन्म पावसी 
मागें असताशी कळला 

मागें चिंता होती आस 

मागें जैसा होता माझे अंगीं भाव 
मागें नेणपणें घडलें तें क्षमा 

मागे पुढे जालों लाटा 

मागें पुढें नाहीं 

मागे पुढें पाहें सांभाळूनि दोनी 
मार्गे बहुत जाळे खेळ 

मागे बहुतां जनां राखिलें आडणी. 
मागें बहुतां जन्मीं हेंचि 

मागे शरणागत तारिले बहुत 
मागें संतीं होतें जें जें सांगितलें 
माझा घात पात अथवा हित फार 
माझा तंव खुंटला उपाव 

माझा तुह्मी देवा केला अंगीकार 
माझा तों स्वभाव (पहा ३५१८) 
माझा देव्हारा साचा 


विषयानुक्रम 


२९७० 
१५८५ 
२०८२३ 
१७६६ 
१४१८ 
१७२३८ 
३६९८ 
४२२१ 

९६२ 

२२३४ 
३५३९ 
२२२३२३ 
२६८७ 
३६१९ 

६५१ 
३०१३ 
३३१८ 
२१४५ 

२८१ 
३७२३९ 
३७८२ 

२२७ 
४०२४ 
३११६ 
२३०२ 
१०२३ 

९०४ 
४१२७ 

६४८ 
१९०६ 
३८५२ 

४१६ 


माझा पाहा अनुभव 

माझा मज नाहीं 

माझा स्वामी तुझी वागवितो लात. 
माझिया जीवाचा मज निरधार 
माझिया जीवासी हे चि पैं विश्रांति 
माझिया तो जीवें घेतला हा सोस 
माझिया देहाची मज नाहीं चाड 
माझिया मनाची बैसली आवडी 
माझिया मीपणा । जाला 
माझिया मीपणावर पडो पाषाण 
माझिया संचिता 

माझिये जातीचें मज भेटो कोणी 
माझिये बुद्धीचा खुंटला उपाव 
माझिये मनींचा जाणा हा निर्धार 
माझिये मनींचा जाणोनियां भाव 
माझी आतां लोक सुखें निंदा करू 
माझी आतां सत्ता आहे 

माझी पाठ करा कवी 

माझी भक्‍ती भोळी 

माझी मज आली रोकडी प्रचित [रामेश्वरभटाचा अभंग.] 
माझी मज जाती आवरली देवा 
माझीं मेलीं बहुवरि 

माझी विठ्ठल माउली 

माझी सर्व चिंता आहे विठोबासी 
माझे अंतरींचें तो चि जाणे एक 
माझें आराधन 

माझें कोण आहे तुजविण देवा 
माझे गडी कोण कोण 

माझें घोंगडें पडिलें ठायीं 

माझें चित्त तुझे पायीं 
माझें जड भारी 

माझें जीवन तुझे पाय 


विषयानुक्रम 


३११० 
२२३१--अ 
२८८५ 
४०९२ 
३१४४ 
४२३० 
२१८४ 
३६३८ 
द्‌२ 
२८३५ 
१७६२ 
२००६ 
३६३२ 
३७१ 
३६९ 
३४०२ 
२४२८ 
७९ 
९८5 
१०८१ 
२५१९ 
१४२३४ 
१११८ 
३०७२ 
२१५८३ 
१०४८ 
४४१५ 
२१२ 
१०९१ 
२३३७१ 
२५२९ 
३८४१ 


माझे तों फुकाचे कायेचे चि कष्ट 
माझे तों स्वभाव (पहा ३८५२) 
माझें परिसावें गाऱ्हाणे 

माझे पाय तुझी डोई 

माझें मज आतां न देखे निरसतां 
माझे मज कळों येती अवगुण 
माझें मज द्यावें 
माझें मन पाहे कसून 

माझे मनोरथ पावविले सिद्धी 
माझें मागणें (पहा ३९८०) 

माझें माझ्या हाता आलें 

माझे माथां तुझा हात 

माझे मुख नामीं रंगो सर्वकाळ 
माझे लेखीं देव मेला 

माझे विषयीं तुज पडतो विसर 
माझे हातीं आहे करावें 

माझें ह्मणतां याला कां रे नाहीं लाज 
माझ्या इंद्रियांसी लागलें भांडण 





माझ्या कपाळाच्या गुणें 

माझ्या बापें मज दिधले भातुकें 
माझ्या भावें केलीं जोडी 

माझ्या मना लागो चाळा 

माझ्या मुखावाटा नयो हें वचन 
माझ्या मुखें मज बोलवितो हरि 
माझ्या विठोबाचा कैसा प्रेमभाव 
मांडवाच्या दारा 

मांडे पुऱ्या मुखें सांगों जाणें मात. 
माता कापी गळा 

मातेचिये चित्तीं 

मातेची अवस्था काय जाणे बाळ 
मातेचीं जो थाने फाडी 

माते लेकरांत भिन्न 


विषयानुक्रम 


३६८६ 
३५१८ 
४४०६ 
२८१५ 
१७६९ 
२८६१ 
३४२६ 
३९६३ 
१४७४ 
४०८१ 
२५८२ 
३६३० 
३९०४ 
२३४९ 
३५८४ 
३३५६ 


३४५७ 
३६६४ 
२३३२ 
३०२२ 
२९६३ 

९८० 
३३९३ 

८७३ 

१२१ 

२८८ 
२८५२ 
२७७६ 
३४२० 
१३४५ 
३९५३ 


मातेविण बाळा 

मान अपमान गोवे 

मान इच्छी तो अपमान पावे 
मानामान किती 

मानावया जग व्हावी द्रव्यमाया 
मानी भक्तांचे उपकार 

मानूं कांहीं आह्यी आपुलिया इच्छा. 
माप ह्मणे मी मवितें 

मायझवा खर गाढवाचे बीज 
मायबाप करिती चिंता 

मायबाप जोहार 

मायबाप निमाल्यावरी 

माय बाप बंधु सोयरा सांगाती 
मायबाप सेंव न ये धनवित्त 
मायबापाचिये भेटी 
मायबापापुढें लाडिकें लेंकरूं 
मायबापापुढें लेंकराची आळी 
मायबापें केवळ काझी 

मायबापें जरी सर्पीण बोका 
मायबापें सांभाळिती 
मायलेकरांत भिन्न 

माय वनीं धाल्या धाये 

माया तें चि ब्रह्म ब्रह्म तेंचि माया. 
माया ब्रह्म ऐसें ह्मणती धर्मठक 
मायामोहजाळीं होतों सांपडला 
मायारूपें ऐसें मोहिलेसे जन 
माया साक्षी आह्मी नेणों भीड भार. 
मायेचा मारिला अंगीं नाहीं घाव 
माये मोकलिलें कोठें जावें बाळें 
मायेवरी सत्ता आवडीची बाळा 
मारगीं चालतां पाउलापाउलीं 
मारगीं बहुत 


विषयानुक्रम 


१८२० 

१०९ 
२७७८ 
१३१२ 
११२३४ 
१५०० 


४३१५ 


३०२७ 
१७३६ 
१२७ 
३००७ 
४४३७ 
२२८८ 
२६५२ 
१७०२ 
३३९२ 
२९०६ 
२९२ 
३८३६ 
३५३१ 
३९५० 
द्द 
९८ 
१२२१ 
३९३० 
१३९७ 
४०(७9० 
२३८६ 
३२३४४ 
१६४६ 
३३० 


मारिले असुर दाटले मेदिनी 
मारूं नये सर्प संताचिये दृष्टी 
मार्ग चुकले विदेशी एकले 

मांस खातां हाउस करी 

मांस चर्म हाडें 

माहार माते चपणीं भरे 

माहेरिंचा काय येईल निरोप 
माहेरींचें आलें तें मज माहेर 
मिटविण्याचे धनी 

मिथ्या आहे सर्व अवघें हें मायिक 
मिळे हरिदासांची दाटी 

मिळोनि गौळणी देती यशोदे 

मी अवगुणी अन्यायी किती 

मी च विखळ मी च विखळ 
मीचि मज व्यालों 

मी तंव अनाथ अपराधी 

मी तंव बैसलों धरूनियां ध्यास. 
मीतेंमीतूंतेंतूं 

मी तों अल्प मतिहीन 

मी तों दीनाहूनि दीन 

मी तों बहु सुखी आनंदभरिता 
मी तों सर्वभावें (पहा ३८६२) 
मी त्यांसी अनन्य तीं कोणा असती. 
मी दास तयाचा 

मी माझें करित होतों जतन 

मी याचक तूं दाता 

मी हें ऐसें काय जाती 

मुके होतां तुझ्या पदरीचें जातें 
मुक्‍त कासया ह्यणावें 

मुक्‍त तो आझांका नाहीं जया अंगीं. 
मुक्‍त होता परी बळें जाला बद्ध 
मुक्तिपांग नाहीं विष्णुचिया दासा. 


विषयानुक्रम 


३३७३, 


४५९४ 
३७४२३ 
३२९६ 
३३९४ 
२९०३ 
२२९२३ 
१९४५ 
१९५६ 
१४१९ 
४४५४ 
३९६८ 

३८८ 
२२४७ 
२७४० 
१३३७ 

६१३ 
३४३८ 
२२०६ 
११०८ 

६०६ 
३८२० 

७०३ 
३६२२ 
३८७३ 
१०८९ 
२०५६ 
१३९४ 
३८१६ 

७४२ 
१४६० 
१५६७ 
१६६७ 


मुख डोळां पाहे 

मुखाकडे वास 

मुखीं नाम हातीं मोक्ष 

मुखीं विठ्ठलाचे नाम 

मुखें बोलावें तें जीविंचें जाणसी 
मुखें सती इंद्रियें जती 

मुखें सांगे त्यांसि पैल चेंडू पाहा 
मुखें सांगे ब्रह्मज्ञान 

मुख्य आधीं विषयत्याग 

मुख्य आहे आह्यां मातेचा पटंगा 
मुंगी आणि राव 

मुंगीचिया घरा कोण जाय मूळ 
मुंगी होऊनि साकर खावी 
मुदल जतन जालें 

मुदलामध्यें पडे तोटा 

मुनि मुक्‍त जाले भेणें गर्भवासा 
मुरुकुझा दोन्ही मारिले असूर 
मुसळाचें धनु नव्हे हो सर्वथा 
मुसावळें अंग 

मुळाचिया मुळे 

मुळींचा तुह्या लागलां चाळा 
मुळीं नेणपण 

मूर्तिमंत देव नांदतो पंढरी 

मूळ करणें संतां 

मूळस्थळ ज्याचें गोमतीचे तीरीं. 
मृगजळ दिसे साचपणा ऐसें 
मृगजळा काय करावा उतार 
मृगाचिये अंगीं कस्तुरीचा वास 
मृत्युलोकी आह्यां आवडती परी 
मेघवृष्टीने करावा उपदेश 

मेरे रामको नाम जो लेबे बारोंबार 
मेला तरी जावो सुखें नरकासी 


विषयानुक्रम 


२८३८ 
२५२३ 
२२९५ 
४१६१ 
१८२६ 
४१७५ 
४५४२ 
४०२१ 
३२५९ 
२९९७ 
१८९५ 
२३८० 
२८९२ 
१२६५ 
१७०९ 
१०५१ 
३१०४ 
४३२४ 
७२९ 
१३५९ 
१०८६ 
२०८८ 
४००६ 
१२९९ 
२९९३ 
९९ 


४३०८ 

५२२ 
२२९० 
११६० 
२७०१ 





मेलियांच्या रांडा इच्छितील करूं. 
मेल्यावरि मोक्ष संसारसंबंध 
मेळउनि सकळ गोपाळ 

मैत्र केळे महा बळी 

मैंद आला पंढरीस 

मै भुली घरजानी बाट 

मोकळी गुंते रिती कुंथे 

मोकळे मन रसाळ वाणी 
मोटळें हाटीं सोडिल्या गांठीं 
मोल घेऊनियां कथा जरी करीं 
मोल देऊनियां सांटवावे दोष 
मोल वेचूनियां धुंडिती सेवका 
मोलाचें आयुष्य वेचतसे सेवे 
मोलाचें आयुष्य वेचुनियां जाय 
मोलें घातलें रडाया 

मोहरोनि चित्ता 

मोहऱयाच्या संगें 

मोक्ष तुमचा देवा 

मोक्ष देवापाशी नाहीं 

मोक्षपदें तुच्छ केलीं याकारणें 
मोक्षाचे आह्यांसी नाहीं अवघड 
मौन कां धरिलें विश्वाच्या जीवना. 





यत्न आतां तुह्यी करा 
यथार्थ वाद सांडूनि उपचार 
यथार्थवादें तुज न वर्णवे 
यथाविधी पूजा करी 

यमधर्म आणिक ब्रह्मादिक 
यमपुरी त्याणीं वसविली 
यम सांगे दूतां तुह्मां नाहीं 
यमाचे हे पाश नाटोपती 


विषयानुक्रम 


२५८० 
२१७० 
१७४ 
८६ 
८४२ 
३८१ 
68५८ 
१००५ 
३२८९ 
४०८८ 
१२६८ 
२९२५ 
२७२५ 
३९१५ 
२४९७ 
२१३४ 
८८३ 
७१४७ 
३१४८ 
१७१७७ 
१४४८ 
४२२८ 


३२९१ 
११३७ 
१८२३४ 

९३२ 
४२०० 
२१२६ 
२३६० 
४४९८ 


यमुनेतटीं मांडिला खेळ 
यमुने पाबळीं 
यज्ञनिमित्त तें शरीरासी बंधन 
यज्ञ भूतांच्या पाळणा 

याचा कोणी करी पक्ष 

याचा तंव हा चि मोळा 

या चि नांवें दोष 

याचिया आधारें राहिलों 
याची कोठें लागली चट 
याची सवे लागली जीवा 
याचि हाका तुझे द्वारीं 
यांच्या पूर्वपुण्या कोण 
याजसाटीं केला होता अटाहास 
याजसाठीं भक्ति 

याजसाटीं वनांतरा 

यातिगुणें रूपें काय ते 
यातिहीन मज काय तो अभिमान 
याती मतिहीन रूपें लीन दीन 
याती शूद्र वंश केला वेवसाव 
याती हीन मति हीन 

या रे करूं गाई 

या रे गडे हो धरूं घाई 

या रे नाचों अवघेजण 

या रे हरिदासानों जिंका 
यालतरयारे लागें 
यालागीं आवडी ह्मणा राम कृष्ण. 
यावरी न कळे संचित आपलें 
यावें माहेरास 

यासाटीं करितों निष्ठुर भाषण 
यांसि समाचार सांगतों 

यासी कोणी ह्मणे निंदेचीं 
याहो या चला जाऊं सकळा 


विषयानुक्रम 


१६९ 


१७२६ 
१३१६ 

२७१ 
२५६४ 
१४६५ 
२१३० 
३६३९ 
२५६३ 
१२२६ 
४५११ 
१३२८ 

३४८ 

७३७ 
३९९६ 
१०९३ 
१२१९ 
१३३३ 
२७५३ 

२१६ 

१९३ 
३९६१ 
३२६८ 

१६२ 
३९०६ 
१९४७ 
१७४० 
४१९७ 
४५७७ 
३२३७४ 

१४९ 


युक्‍ताहार न लगे आणिक साधनें 
युक्ति तंव जाल्या 

येई गे विठ्ठले 

येईल घरा देव 

येईल तुझ्या नामा 

येईल तें घेईन 

येई वो येई वो येई धांवोनियां 
येउनी जाउनी पाहें तुजकडे 
येऊंद्या जी कांहीं वेसकरास 
येऊनि नरदेहा झाकितील 
येऊनि नरदेहा विचारावे 
येऊनि संसारा काय हित 
येऊनि संसारीं 

ये गा महाविष्णु अनंतभुजाच्या 
येगा येगा पांडुरंगा 

येणें जाणें तरी 

येणें जाला तुमचे पोतडीचा 
येणें पांगें पायांपाशीं 

येणें बोधें आह्यी असों सर्वकाळ 
येणें मार्ग आळे 

येणें मुखें तुझे वर्णी गुण 
येतील अंतरा शिष्टाचे 

येती वारकरी 

येथीचिया अळंकारें 
येथील जे एक घडी 

येथील हा ठसा 

येथीलिया अनुभवें 

येथूनियां ठाव 

येथे आड कांहीं न साहे 
येथें दुसरी न सरे आटी 
येथें नाहीं उरो आळे अवतार 
येथें बोळोनियां काय 


विषयानुक्रम 


९६ 
२५५४ 
४४१२ 
४४४२ 
२६९३ 

२१८ 
२२७३ 
३८९६ 

१२८ 
२३८२३ 
४३०४ 
४३०१ 
२९४२३ 
४४२९ 
१११७ 
२७४१ 
३६९२ 
२५३९ 
१५४७ 
२७८२ 
२४३४ 
३७८६ 
१९३४ 

३१७ 
२३६८ 

५९३ 
१५९५ 
१४२२ 
३३०२ 
१४५९ 

८७८ 
१६३६ 


ये दशे चरित्र केलें 

ये रे कृष्णा खुणाविती खेळों भातुकें. 
योग तपया चि नांवें 

योगाचें तें भाग्य क्षमा 

योग्याची संपदा त्याग 


रक्‍त श्वेत कृष्ण पीत प्रभा 
रंगलें या रंगे पाळट न धरीं 
रंगीं रंगे नारायण 

रंगीं रंगे रे श्रीरंगे 

रचियेळा गांव सागराचे पोटीं 
रज्ञु धरूनियां हातीं 
रज्ञुसर्पाकार 

रडे अळंकार दैन्याचिये कांती 
रडोनियां मान 

रणीं निघतां शूर न पाहे 
रत्नजडित सिंहासन 

रत्नाच्या वोवणी कांचे ऐझ्ञा 
रवि दीप हीरा दाविती देखणें 
रवि रशमिकळा 

रवीचा प्रकाश 

राउळासी जातां त्रास 

राजस सुकुमार मदनाचा पुतळा 
राजस सुंदर बाळा 

राजा करी तैसे दाम 

राजा चाले तेथें वैभव सांगातें 
राजा प्रजा द्वाड देश 

रात्री दिवस आह्मां 

राम कहे सो मुख भलारे । खाये 
राम कहे सो मुख भला रे | बिन. 
राम कहो जीवना फलसो ही 


विषयानुक्रम 


४५८३ 
३९३ 
७७९ 

८१ 

१३६५ 


४२३१३ 
२०७३ 
४१९४ 
२२५२ 
४५९८ 
१८०७ 
१५८७ 

९१० 

२७३ 
२६५७ 

४७७ 
३८०२ 
१२६० 

५७७ 
१३७५ 
३०६७ 


४४५ 
२५८८ 


७९२ 
४०९१ 
११८० 
११८१ 
११६५ 


राम कृष्ण ऐसीं उच्चारितां 
राम कृष्ण गीती गात 

राम कृष्ण गोविंद नारायण 
रामनाम हा चि मांडिला 
रामनामाचे पवाडे 

रामभजन सब सार मिठाई 
राम राज्य राम प्रजा लोकपाळ 
रामराम उत्तम अक्षरें 

रामराम कहे रे मन 

राम राम दोनी अक्षरें 
रामरूप केली 

राम ह्मणतां कामक्रोधांचें 

राम ह्मणतां तरे जाणतां नेणतां 
राम ह्मणतां राम चि होइजे 
राम ह्यणे प्रासोप्रासीं 

रामा अयोध्येच्या राया 

रामा वनवास 

रायाचें सेवक 

रासभ धुतला महा तीर्थांमाजी 
राहाणें तें पायांपाशीं 

राहिलों निराळा 

राहे उभा वादावादी 

राहो आतां हें चिधध्यान 
राहो ये चि ठायीं 

रिकामें तूंनको मना 
रिद्धिसिद्धि दासी कामधेनु घरीं 
रुची रुची घेऊं गोडी 

रुचे सकळा मिष्टान्न 

रुसली आह्मी आपुलिया 
रुसलों संसारा 

रुळे महाद्वारी 

रूप नांवें माया बोलावया 


विषयानुक्रम 


४०६४ 

४३४ 
४०१३ 
४४३४ 
४४४१ 
११७० 
१३२६ 
१०९९ 
११७४ 

४३२ 
११०४ 
३०२९ 
११०० 
१०९८ 
१०९६ 

६८७ 
१०९५ 
२४७३ 

८१५ 
२६६४ 
२६६२ 
३७९२ 

८२८ 
३१४६ 
३१३० 
१२८७ 
१३८३ 
४१४५ 
३४०६ 
३४२२ 
१९३५ 
१३५६ 


रूपीं जडले लोचन 

रूपें गोविलें चित्त 

रोगिया मिष्टान्न 

रोजकीर्दी जमा धरूनी सकळ 


लंकेमाजी घरें किती तीं आइका 
लचाळाच्या कामा नाहीं 
लटकियाची आशा 

लटिका ऐसा ह्मणतां देव 
लटिका चि केला 

लटिका तो प्रपंच एक 

लटिका प्रपंच वांझेची 

लटिकी ग्वाही सभेआंत 
लटठिकें तें रुचे 

लठिके तें ज्ञान लटिकें तें ध्यान 
लटिकें हासे लटिकें रडें 
लटिक्याचें आंवतणें 








लटिक्याचे वाणी चवी ना सवाद 
लडिवाळ ह्यणोनि निष्ठुर न 
लय लक्षी मनन राहे निश्चळ 
लय लक्षूनियां जालों ह्मणती 
लये लये लखोटा 

लवण मेळवितां जळें 
लवविलें तया सवें लवे जाती 
लक्षूनियां योगी पाहाती 
लक्ष्मीवललभा 

लागपाठ केला 

लागलिया मुख स्तनां 
लागलें भरतें 

लागो तुझी सोय ऐसे 

लागों दिलें अंगा 


विषयानुक्रम 


२४६५ 
२२४० 
४१२५ 
२४०९ 


३०८५ 
२७०७ 

८४४ 

९८८ 
१८१० 
२७६९ 
४३४५ 
४२५८ 
१३६१ 
२७७२ 
२८७५ 
४१९० 
२६०० 
३५७६ 
२६६६ 
२०९६ 

१५२ 
२४८४ 
२३५० 

७०४ 
१०४२ 
३४३० 


३३१२ 
३९०१ 
२६९६ 


लागोनियां पायां विनवितों 
लागों नेदीं बोल पायां तुझ्या 
लाघवी सूत्रधारी दोरी नाचवी 
लळाजती पुराणें 

लाज ना विचार 

लाज वाटे पुढें तोंड दाखवितां 
लाज वाटे मज मानिती हे लोक 
लाजोनियां काळें राहिलें 
लाडाच्या उत्तरीं वाढविती 
लाडे भाकितों करुणा 





लापनिकराब्दें नातुडे हा देव 
लांब धांवे पाय चोरी 

लांब लांब जटा काय 
लांबवूनि जटा नेसोनि 

ळाभ खरा नये तुटी 

लाभ जाला बहुतां दिसीं 
लाभ पुढें करी 

ळाल कमलि वोढे पेनाये 
लालुचाईसाटीं बळकाविसी 
लावुनि काहाळा 

लावुनियां गोठी 

लावूनि कोलित 

लावूनियां पुष्टी पोर 
लावूनियां मुद्रा 

लाहानपण दे गा देवा 
लीलाविग्रही तो लेववी 
ळेकरा आईतें पित्याची जतन 
लेकराची आळी न पुरवी 
लेकराचे हित । वाहे माउलीचे 
ळेंकरा लेववी माता अळंकार 
लेखिलें कवित्व माझे 

लेखी दुखण्यासमान 





विषयानुक्रम 


२८७४ 
२९४८ 
२२५८ 
३१२० 
१८१२ 
२१४७ 
१७५२ 
३५६१ 
२२०७ 
४०९६ 
१७९४ 
३४५६ 
२७८७ 
३९३६५ 
२४०३ 
२०१८ 
४०५६ 
११६४ 
२९९९ 

७४१ 
३३८४ 
३४२१ 
२७४३ 
३९४० 
१२८२ 
४५२६५६ 

८३७ 
१३५७ 
१७४१ 
२५५३ 
३६९१ 
४४८६ 


लोक फार वाखा अमंगळ 
लोकमान देहसुख 

लोक ह्मणती मज देव 
लोकां कळों आला देव 
लोखंडाचे न पाहे दोष 
लोभावरी ठेवुनि हेत 
लोभीकें चित्त धन बैठे 
लोह कफगारासिद्ध हे 
लोह चुंबकाच्या बळें 
लौकिकापुरती नव्हे माझी 
लौकिकासाटीं या पसाऱ्याचा 


वक्त्या आधीं मान 

वचन तें नाहीं तोडीत शरीरा 
वचनाचा अनुभव हातीं 
वचनांचे मांडे दावावे प्रकार 
वचना फिरती अधम जन 
वचनें चि व्हावे आपण उदार 
वचनें ही नाड 

वंचुनियां पिंड 

वटवट केली 

वडिलें दिलें भूमिदान 

वत्स पळे धेनु धांवे पाठीलागीं 
वदवावी वाणी माझी कृपावंत 
वंदिलें वंदावें जीवाचिये साटीं 
वंदीन मी भूतें 

वंदूं चरणरज सेवृूं उष्टावळी 
वदे वाणी परी दुर्लभ अनुभव 
वदे साक्षत्वेंसी वाणी 

वरता वेंघोनि घातली उडी 
वरतें करोनियां तोंड 


विषयानुक्रम 


२४९४ 
१७६३ 
२९११ 
४५७२ 
४२९६ 
३११४ 
११७५ 
३१५२ 

७9७५ 
२६४० 
२५७७ 


१२५ 
२४४० 
३२०४ 
१३३२ 
१४७७ 
२५९७ 

७२६ 
२३०८ 
१८१५ 
४२५७ 

८२५ 
२८३२ 
२८८६ 

७४६ 

३८ 

९६६ 
१३०९ 

२३६ 
२९७० 


वरि बोला रस 

वरिवरि बोले युद्धाचिया गोष्टी 
वर्णावी ते थोरी एका विठ्ठलाची 
वर्णावे ते किती 

वर्णाश्रम करिसी चोख 

वर्णू महिमा ऐसी नाहीं मज वाचा. 
वर्ततांबासर 

वर्म तरि आह्यां दावा 

वसवावें घर 

वसोनि थिल्लरीं 

वळितें जें गाई 

वळी गाई धांवे घरा 

वाइटानें भलें 

वाखर घेउनि आलें 

वाघाचा कालभूत दिसे वाघाऐसा 
वाघें उपदेशिला कोल्हा 
वाचाळ लटिके अभक्त जे खळ 








वाचेचिया आळा कवळिलें ब्रह्म 
वाचेच्या चापल्यें बहु जालों कुशळ. 
वाचे विठ्ठल नाहीं 

वाजतील तुरे 

वांजा गाई दुभती 

वांझेनें दाविळें गऱ्हवार लक्षण 
वाट दावी त्याचें गेळें काय 
वाट पाहें बाहे निडळीं ठेवूनियां 
वाट पाहें हरि कां नये आझूनि 
वाट वैकुंठीं पाहाती 

वांटा घेई लवकरि 

वाटीभर विष दिलें प्रल्हादासी 
वाटुली पाहातां सिणले डोळुले 
वाटे या जनाचें थोर बा आश्चर्य 








वाढलियां मान न मनावी निश्चिती. 


विषयानुक्रम 


७४९ 
४२६३ 
२८६२ 
२७०२ 

७८२ 

५४५ 
३०५७ 

९७८ 

५९२ 
१५६६ 

८५ 

१८५ 
१७२२ 

७८१ 
३३६५ 
३०५२ 
४५७० 
३३०४ 
१७७९ 
२१२८ 

५९० 
२८८१ 
३८७१ 
३३५७ 

४६९ 
१६६२ 

९5५ 

८९८ 
३०९२३ 

८०७ 
१४९६ 
१३९६ 


वाढवावा पुढें आणिक प्रकार 
वाढविले कांगा 

वांयां ऐसा जन्म गेला 

वांयां जातों देवा 

वांयां जाय ऐसा 

वांयां तैसे बोळ हरिशीं अंतर 
वांयांविण वाढविला हा लौकिक 





वारकरी पायांपाशीं 

वारंवार तुज द्यावया आठव 
वारंवार हा चि न पडावा विसर 
वाराणसी गया पाहिली द्वारका 
वाराणसीपर्यंत असों सुखरूप 
वारितां बळें धरितां हातीं 
वारिळें लिगाड 

वास नारायणे केला मथुरेसी 
वासनेच्या मुखीं अदळूनि भीतें 
वासुदेवा दिनानाथा 

वाहावतों पुरी 
वाळूनियां जन सांडी मज दुरी 
वाळो जन मज ह्मणोत शिंदळी 
विकल तेथें विका 

विचा केला ठोबा 

विंचा पीडी नांगी 

विचार करिती बैसोनि गौळणी 
विचार नाहीं नर खर तो तैसा 
विचारा वांचून 
विचारिलें आधीं आपुल्या मानसीं 
विटंबिळें भट 

विटाळ तो परद्रव्य परनारी 
विटेवरी समचरण 

विठोबाचें नाम ज्यांचे मुखीं नित्य. 
विठोबाचे पायीं जीव म्यां ठेविला 





विषयानुक्रम 


३६२० 
३१०६ 
३५६४ 
१०४५ 
३६३४ 
४५८९ 
१०१७ 
३३२१ 
२४३६ 
३७६१ 
२४९० 
१६०९ 
७२९५६ 
२०६२ 
४५९५ 
९५३ 
६७५ 
२१५९ 
१८२२ 
७ 
२३७६ 
४११९ 
२४१५ 
४५०७ 
११२७ 
७२७ 
३१८२ 
२८४० 
९८९ 
४४४८ 
४०४८ 
४२०१ 


विठो सांपडावया हातीं 

विठ्ठल आमचें जीवन 

विठ्ठल आमुचा निजांचा 
विठ्ठल कीर्तनाचे अंतीं 

विठ्ठल गीतीं गावा विठ्ठल वित्तीं ध्यावा. 
विठ्ठल गीतीं विठ्ठल चित्तीं 
विठ्ठल टाळ विठ्ठल दिंडी 
विठ्ठलनामाचा नाहीं ज्या विश्वास 
विठ्ठल नावाडा फुकाचा 
विठ्ठल भीमातीरवासी 

विठ्ठल माझा जीव विठ्ठल माझा 
विठ्ठल माझी माय 

विठ्ठल मुक्तिदाता 

विठ्ठल विठ्ठल मंत्र सोपा 
विठ्ठल विठ्ठल येणें छंदें 
विठ्ठल सोयरा सज़न विसांवा 
विठ्ठल सोयरा सज़न सांगाती 
विठ्ठल हा चित्तीं 

विठ्ठला रे तुझे वर्णितां गुणवाद 
विठ्ठला रे तूं उदाराचा राव 
विठ्ठलावांचोनि ब्रह्म जे बोळती 
विठ्ठला विठ्ठला 

वितीयेवढेंसें पोट 

विद्या अल्प परी (पहा ४४९०) 
विधवेसी एक सुत 

विधीने सेवन 

विनति घातली अवधारीं 
विनवितों चतुरा तुज विश्वंभरा 
विनवितों तरी आणितोसि परी 
विनवितों सेवटीं 

विनवीजे ऐसें कांहीं 

विनवीजें ऐसें भाग्य नाहीं देवा 





विषयानुक्रम 


९४४ 

३११ 
२२६५ 
२५०५ 

९४२३ 
११२१ 
१६२५ 
२३८८ 

७५२ 

६६२३ 
३१०८ 
२१०८ 
२१२५ 
१५६० 
३०४२ 
३३६८ 

८६३ 
१५५९ 
३२३८ 

६८० 
३८८२ 
२९६८ 
२१९४ 
४२१० 
४३६५ 

३१६ 

४१५ 
३८३७ 
२५२० 
२२१८ 
३६४२ 
१९१४ 


विभ्रंशिली बुद्धि देहांत जवळी 
वियोग न घडे सत्निध वसलें 
विरंचीनें केलें ब्रह्मांड सकळ 
विरहतापे फुंदे छंद करिते जाती 
विश्वंभरा वोळे 

विश्वव्यापी माया 





विश्वाचा जनिता 

विश्वास तो देव 

विश्वास धरूनि राहिलों निवांत 
विश्वासिया नाहीं लागत सायास 
विश्वीं विश्वंभर 

विष पोटीं सर्पा 

विषम वाटे दुरवरी 

विषमाची शांका वाटे 
विषयओढीं भुलले जीव 

विषय तो मरणसंगीं 

विषयांचे लोलिंगत 

विषयाचें सुख एथे वाटे गोड 
विषयीं अद्वये 

विषयीं विसर पडिला निःशेष 
विष्ठा भक्षी तया अमृत पारिखें 
विष्णुदासां भोग 

विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म 
विष्णुमय सर्व वैष्णवांसी ठावें 
विसरलें कुळ आपुला आचार 
वीट नेघे ऐसें रांधा 

वीर विठ्ठलाचे गाढे 

वृत्ति भूमि राज्य द्रव्य उपाजिती 
वृत्तीवरि आह्यां येणें काशासाठीं 
वृंदावना केलें साकरेचें आळें 
वृद्धषपणीं आली जरा 

वृद्धपणीं न पुसे कोणी 





विषयानुक्रम 


२७२७ 
१९५७ 
१८८६ 


२४२२ 
६९० 
१०३ 

३५०० 

३८०८ 

३२२६ 

३७४७ 

२९५७ 

३७५५ 

२३६६५ 
६२२ 

२७३९ 

४२५६ 
८०५ 

२३७७ 

१५३१ 

२२१० 

२४३८ 

४६ 
१०१० 
११ 
३४० 
११४१ 
६७ 

३५९९ 

४३२२ 

४४६१ 

४४६२ 


वृक्ष वही आह्यां सोयरीं वनचरे 
वेंचावें तें जीवें 
वेठी ऐसा भाव 
वेडावलीं काय करावें या काळीं 








वेडिया उपचार करितां सोहळे 
वेडें वांकडें गाईन 

वेढा वेढा रे पंढरी 

वेद अनंत बोलिला 

वेद जया गाती 

वेद नेले शंखासुरें 

वेदपुरुष तरि नेती कां वचन 
वेदविहित तुझी आइका हो कर्मे 
वेदशास्त्र नाहीं पुराण प्रमाण 
वेदाचा तो अर्थ आह्यांसीच 
वेदाचें गव्हर न कळे पाठकां 





वेरझारीं जाला सीण 

वेश वंदाया पुरते 

वेशा नाहीं बोळ अवगुण दूषीले 
वेसन गेलें निष्काम जाले नर 
वेळोवेळां हें चि सांगे 

वैकुंठा जावया तपाचे सायास 
वैकुंठींचा देव आणिला भूतळा 
वेकुंठींचे सुख (पहा ३९५६) 
वैकुंठींच्या लोकां दुर्लभ हरिजन 
वैद्य एक पंढरिराव 

वैद्य वाचविती जीवा 

वैभव तें राज्य संपत्ती टाकावी 
वैभवाचे धनी 

वैरागरापाशीं रत्नाचिया खाणी 
वैराग्याचा अंगीं जालासे संचार 
वैराग्याचे भाग्य 

वैष्णव तो जया 


विषयानुक्रम 


३२२७, 


२४८१ 
२१७५ 
४३७२३ 
४५६६ 
२२८९ 
२७६७ 
३९८९ 
४०६९ 
२०५४ 
३४१६ 
१३१७ 
१४७२ 
२१८६ 
२२६६ 

३१५ 
२०७१ 
१३४६ 

९९२ 

४५५ 
१३८४ 

३६३ 
४३०७ 
३७५२ 
४५१५ 
२०७७ 

३२९ 
४१७३ 
३८६० 
३६८९ 
३७८३ 
२९२८ 

३६६ 


वैष्णवमुनिविप्रांचा सन्मान 
वैष्णवांची कीर्ती गाईली पुराणीं 
वैष्णवांची याती वाणी जो आपण [रामेश्वरभटाचा अभंग.] 
वैष्णवां संगती सुख वाटे जीवा 
वैष्णवें चोरटीं 

वोखटा तरी मी विटलों देहासी 
वोडविळें अंग 

वोणव्या सोंकरी 

वोरसोनि येती 

वोळलीचा दोहूं पान्हा 
व्यमभिचारिणी गणिका कुंटणी 
व्यवहार तो खोटा 

व्यापक ही विश्वंभर 

व्यापिले सर्वत्र 

व्याल्याविण करीं शोभनतांतडी 





व्हावया भिकारी हें आह्यां कारण 
डा 


शकुनानें लाभ हानि 

शक्‍ति द्याव्या देवा 

शंख करिशी ज्याच्या नांवें 
शंखचक्रगदापद्म 
शब्दज्ञानी येऊं नेदीं दृष्टीपुढे 
शब्दांचीं रत्ने करूनी अळंकार 
शब्दा नाहीं धीर 

शरण आलें त्यासी न दावीं 
शरण शरण जी हनुमंता 
शरण शरण वाणी 

शरणागत जालों 

शरीर दुःखाचे कोठार 
शाक्त गधडा जये देजीं 
शाक्‍तांची शूकरी माय 


विषयानुक्रम 


२४७० 
२०१३ 
१०८२ 
२५५१ 
२६७६ 
३७०९ 
३३२२ 
११४८ 
१९७१ 

२१७ 
३०८६ 
१८०९ 
४३६८ 
२३३५९ 

१०७ 
३५०९ 


२७२२ 
३२२२ 
४४८ 
१५९७ 
३८१३ 
५०४ 
११९ 
१०३२ 
२८३ 
२५५२ 
३३०३ 
६६० 
७९१ 
७९६ 


शांतीपरतें नाहीं सुख 
शादीर्चे तें सोंग 

शास्त्रज्ञ हो ज्ञाते असती बहुत 
शास्त्राचे जें सार वेदांची जो मूर्ति. 
शाहाणपणें वेद मुका 

शाहाणियां पुरे एक चि वचन 
शिकल्या बोलाचे सांगतील वाद 
शिकल्या शब्दाचे उत्पादितों 
शिकवणें नाक झाडी 
शिकवणेसाटीं वाटते तळमळ 
शिकविले तुह्षीं तें राहे तोंवरी 
शिकविले बोल 

शिकवूनि बोल 

शिकवूनि हित 

शिकें लावियेलें दुरी 

शिखा सूत्र तुझा गुंतला जमान 
शिजल्यावरी जाळ 

शिंदळा साल्याचा नाहीं हा विश्वास. 
शिव शक्ति आणि सूर्य गणपति 
शिष्याची जो नेघे सेवा 

शिष्या सांगे उपदेश 

शिळा जया देव 

शिळा स्फटिकाची न पालटे भेदें. 
शीतळ तें शीतळाहुनी 

शीतळ साउली आमुची माउली 
शुकसनकादिकीं उभारिला बाहो 
शुद्ध ऐसें ब्रह्मज्ञान 

शुद्ध चर्या हें चि संतांचे पूजन 
शुद्ध दळणाचें सुख सांगो काई 
शुद्धबीजा पोटीं 

शुद्धाशुद्ध निवड केसें 

शुद्धीचें सारोनि भरियेली पाळी 


विषयानुक्रम 


५८० 
२२१८ 
४१५४-अ 
२९५ 
२८०३ 
१३७२ 
२९२३ 
३७१८ 
४२५४ 
४४८४ 
२० 
२१५७ 
२७६४ 
२९०८ 
१६३ 
३९२५ 
३२२१ 
१२३८ 
४४८० 
१४३३ 
४४६७ 
२८२९ 
४५१२ 
२५४२ 
१०९४ 
१३० 
२८९९ 
८३८ 
१६० 
६२ 
३४६१ 
१५९ 


शुभ मात तिहीं आणिली गोपाळीं. 
शुभ जाल्या दिशा अवघा चि 
शूकरासी विष्ठा माने सावकास 
शूद्रवंशीं जन्मलो 

शूरत्वासी मोल 

शूरां साजती हतियारें 
शृंगारिक माझीं नव्हती उत्तरें 
शेवटींची विनंती 

शेवटीची विनवणी 

शोकवावा म्यां देहे 

शोकें शोक वाढे 

शोधितां चि नये 

शोधिसील मूळे 

शोधूनि अन्वय वंश 

श्रम परिहारा 

श्रीअनंता मधुसूदना 
श्रीपंढरीश्ा पतितपावना 
श्रीमुख वोणवा गिळीत 
श्रीराम सखा ऐसा धरीं 
श्रीसंतांचिया माथां चरणांवरी 
श्वान शीघ्रकोपी 
श्वानाचियापरी लोळें 

श्वाना दिली सवे 


षड्सीं रांधिलें 


सकलगुणे संपन्न 

संकल्पासी अधिष्ठान 
संकल्पिला तुज सकळ ही भाव 
सकळ चिंतामणी शरीर 
सकळतीर्थाहुनि । पंढरी हे 


विषयानुक्रम 


४५५८५ 
२००३ 


२७६६ 
१७११ 
१७२० 
२६०६ 
४४०५ 
१००६ 
२६९२ 
३६४ 
१५८६ 
२२८ 
४२३२३० 
३५९४ 
६४६ 
२३१७ 
४२३६ 
४१६५ 
२१८९ 
७६ 
३९९२ 
१८१७ 


४३०५ 


३७५१ 
२६११ 
४०७५ 

द्‌३ 
४४५० 


सकळतीर्थाहूनि । पंढरीनाथ 
सकळ तुझे पायीं मानिला विश्वास. 
सकळ देवांचें दैवत 

सकळ धर्म मज विठोबाचें नाम 
सकळ पूजा स्तुति 

सकळ सत्ताधारी 

सकळ ही माझी बोळवण करा 
सकळ हे माया नागवे कवणा 
सकळिकांचें समाधान 
सकळिकांच्या पायां माझी 
सकुमार मुखकमळ निजसारनिर्मळ. 
संकोचतो जीव महत्वाच्या भारें 
संकोचोनि काय जालासी लहान 
सख्यत्वासी गेलों करीत सलगी 
संगतीने होतो पंगतीचा ळाभ 
संगें वाढे सीण न घडे भजन 
संचित उत्तम भूमि कसूनियां 
संचित चि खावें 

संचित तेशी बुद्धि उपजे 

संचित प्रारब्ध क्रियमाण 
संचितावांचून 

सज़न तो शब्द सत्य जो मानी 
संत आळे घरा 

संत गाती हरिकीर्त्तनीं 
संतचरणरज लागतां सहज 
संतचिन्हें लेउनि अंगीं 
संतजना माझी यावया करुणा 
संत देखोनियां स्वयें दृष्टी टाळी 
संत न पन्हयां ळें खडा 
संतनिदा ज्याचे घरीं 

संत पंढरीस जाती 

संतपाउलें साजिरीं 


विषयानुक्रम 


४३८१, 


२३९७४ 
३८५७ 
२८६७ 

८७४ 
२६५८ 
२५८५ 
१६०३ 
:1:1:44 
१५५१ 

६९६ 
१५७८ 
४१४० 
२३३१ 
२९८९ 
२५७१ 
४१२३७ 
४५२८ 
१९०४ 
४8४७९ 
२९३२ 
२७०३ 
१७८१ 
३२१६५ 
२८९७ 
४३६४ 
४०६२ 
४२७३ 
४२८१ 
११७८ 
१६२७ 
१७२४ 
४१२८ 


संत मागे पाणी नेदी एक चूळ 

संत मानितील मज 

संत मारगीं चालती 

संतसंगती न करावा वास 
संतसंगे याचा वास सर्वकाळ 
संतसमागम एखादिया परी 
संतसेवेसि अंग चोरी 

सतां आवडे तो काळाचा ही काळ. 





संताचा अतिक्रम 

संतांचा पढीया कैज्ापरि लाहो 
संतांचा महिमा तो बहु दुर्गम 
संतांचिया पायीं माझा विश्वास 
संतांचिये गांवीं प्रेमाचा सुकाळ 
संतांचीं उच्छिष्े बोलतो उत्तरें 
संतांची स्तुति ते दर्शनाच्या योगें. 
संताचे उपदेश आमुचे मस्तकीं 
संताचे गुण दोष आणितां 
संतांचे घरींचा दास मी कामारी 
संतांचे सुख जालें या देवा 
संतांच्या धिक्कारे अमंगळ जिणें 





संतांच्या पादुका घेईन मोचे खांदीं. 
संतांच्या हेळणे बाटले जें तोंड 
संतां नाहीं मान 

संतांनीं सरता केलों तैसेपरी 
संतांपायीं विन्मुख जाला 
संतांपाशीं बहु असावें मर्यादा 
संतांसी तों नाहीं सन्मानाची चाड. 
संतांसी क्षोभवी कोण्या ही प्रकारें. 
संतीं केला अंगीकार 

सतीचें तें घेतां वाण 

संतोषे माउली आरुषा वचनीं 





सत्ताबळें येतो मागतां विभाग 


विषयानुक्रम 


६७७ 
१८७३ 
३०६० 
३४५० 
२२७७ 

३७४ 
२८११ 
१३९८ 

२७९ 
४१०९ 
१२०४ 
२२५७ 
१२४१ 

९१९ 
२७४६ 
२२८३ 

२४५ 
२०१५ 
१२४२ 
१३९९ 
४१४९ 
३०७७ 
२२७२ 
४१४७ 
४२१७ 
१२३९ 
१५६३ 
२६९० 
१६०१ 
२४४६ 
३६४१ 
२२७५ 


सत्तावर्त्ते मन 

सत्तेचे भोजन समयीं आतुडे 
सत्य आठवितां देव 

सत्य आह्मां मनीं 

सत्य तूं सत्य तूं सत्य तूं विठ्ठला 
सत्य तो आवडे 

सत्य त्यागा चि समान 
सत्यत्वेशीं घेणें भक्‍तीचा अनुभव 
सत्यसंकल्पाचा दाता नारायण 
सत्य सत्यें देतें फळ 

सत्य साच खरं 

सत्या माप वाढे 

सदा तळमळ 

सदा नामघोष करूं हरिकथा 
सदा माझे डोळे जडो तुझे मूर्ती 
सदा सर्वकाळ अंतरीं कुटिल 
संदेह निरसे तरि रुचिकर 
संदेह बाधक आपआपणणयातें 
सदैव तुह्यां अवघें आहे 
सदैव हे वारकरी 
सदृगदित कंठ दाटो 
सद्गुरुरायें कृपा मज केली 
सद्गुरूचे चरणीं ठेविला मस्तक 
सद्गुरूनें मज आक्चीर्वाद दिला 
सद्‌गुरूवांचूनि प्रेतरूप वाणी 
संध्या करितोसी केशवाच्या नांवें. 





संध्या कर्म ध्यान जपतप अनुष्ठान 
सन्मुख चि तुह्मीं सांगावी जी सेवा. 
संपदा सोहळा नावडे मनाला 

सब संबाल भ्याने लौंढे खडा 
संबाल यारा उपर तले दोन्हो 
संमचरण दृष्टि विटेवरी साजिरी 


विषयानुक्रम 


१९०१ 
२५६७ 
३६३६ 
२९०७ 
३३४० 

७१९ 
२३६२१ 
२४४९ 
१५०९ 
१२१३ 


३६७५ 
षु ८. 
४२६२ 


२७८९ 
९६५ 
२०४२ 
९१२ 
३३४६ 
१५२७ 
३६८ 
४२३२५ 
४३३६ 
४३४१ 
१६५३ 
१७२७ 
३४४१ 
२३५२ 
४३९ 
४३८ 


समरंगणा आळा 
समर्थपणें हे करा संपादणी 
समर्थ या नांवें दिनांचा कृपाळ 
समर्थाचा ठाव संचलासि असे 
समर्थाची धरिली कास 
समर्थाचे केलें 

समर्थाचे पोटीं 

समर्थाचे बाळ केविलवाणे दिसे 
समर्थाचे बाळ पांघरे वाकळ 
समर्थाचे सेवे कोठें नाहीं घात 
समर्थाचे सेवे बहु असे हित 
समर्थासी नाहीं वर्णावर्णभेद 
समर्थासी लाज आपुल्या नामाची. 
समर्पक वाणी 

समर्पिली वाणी 

समश्रुळित असतां वाचा 

सम सपाट वेसनकाट 
समागमें असे हरी नेणतियां 
समाधान त्यांचीं इंद्रिये सकळ 
समुद्रवळयांकित पृथ्वीचे दान 
समुद्र हा पिता बंधु हा चंद्रमा 
संयोग सकळां असे सर्वकाळ 
सरतें माझें तुझें 
सरलियाचा सोस मनीं 

सरले आतां नाहीं 

सरळीं हीं नामें उच्चारावीं सदा 
सरे आह्यांपाशीं एक शुद्धभाव 
सरे ऐसें ज्याचें दान 

सर्प भुलोन गुंतला नादा 
सर्प विंचू दिसे 

सर्वकाळ डोळां बैसो नारायण 
सर्वकाळ माझे चित्तीं 


विषयानुक्रम 


११०२ 
२५८३ 
३६९० 
२६४२३ 
२५४७ 
१६४२ 
१९३० 
१०५५ 
३५७९ 
३७२८ 
४३०२ 
१०४० 
३८४५ 
१९३३ 
१४२० 
३३६४ 

४६१ 
४५८२ 
४५७३ 
२२९८ 
४१४३ 
४५३३ 
३१२३ 
३१६५ 
२६७२ 
१५४४ 
३४५४ 
३११२ 
१०९२ 

२४८ 
३८८३ 
१५१५ 


सर्वथा ही खोटा संग 

सर्वपक्षीं हरि साहेसखा जाला 

सर्व भाग्यहीन 

सर्वभावे आलों तुज चि हरण 
सर्वरसीं मीनलें चित्त 

सर्वविशीं आह्मी हे चि जोडी केली. 
सर्वविशीं माझा त्रासळासे जीव 
सर्व संगी विट आला 





सर्व सुख आह्मी भोगूं सर्व काळ 
सर्वसुखा अधिकारी 
सर्वसुखाचिया आश्या जन्म गेला 
सर्वसुखें आजी एथे चि 

सर्वस्वाचा त्याग तो सदा सोंवळा. 
सर्वस्वाची साटी 

सर्वस्वा मुकावे तेणें हरि जिकावें 
सर्वात्मकपण 





सर्वापरी तुझे गुण गा उत्तम 
सर्वा भूतीं द्यावें अन्न 

सवंग जालें सवंग जालें 
संवसारतापें तापलों मी देवा 
संवसार तिहीं केला पाठमोरा 
संवसारसांतें आले हो आइका 
संसार करिती मोठ्या महत्वानें 
संसार तो कोण देखे 
संसारसंगें परमार्थ जोडे 
संसारसिंधु हा दुस्तर 
संसारसोहळे भोगितां सकळ 
संसारा आलिया एक 
संसाराचा माथां भार 
संसाराची कोण गोडी 
संसाराचे अंगीं अवघीं च व्यसने 
संसाराचे धांवे वेठी 


विषयानुक्रम 


२२०४ 
२९४४ 
२७१५ 
१२४६ 
१३९३ 
२४३३ 
९१४ 
२५४१ 
१६ 
४३७४ 
६१५ 
८६२ 
१०२५ 
३९५५ 
२७७० 
२४५० 
४१६६ 
३०५५ 
३३०६५ 
९१ 
५३९ 
२०८९ 
४२२२ 
१२७७ 
१५६४ 
६६२ 
१०३७ 
३९२८, ४०९९ 
९०२ 
३५३६ 
१५९० 
३६२२ 


संसाराच्या नांवें घाळूनियां शून्य 
संसाराच्या भेणें 

संसारापासूनी कैसें सोडविशी 
संसारीं असतां हरिनाम घेसी 
संसारींचें ओझें वाहता वाहाविता 
सहज पावतां भगवंतीं परि हीं 
सहज मी आंधळा गा 

सहज लीळा मी साक्षी याचा 
साकरेचें नाम घेतां कळे गोडी 
साकरेच्या गोण्या बैलाचिये पाठी 
साकरेच्या योगें वर्ख 
सांखळिलों प्रीती गळां 

सांगता गोष्टी लागती गोडा 
सांगतां दुर्लभ ज्ञानाचिया गोष्टी 
सांगतां हें नये सुख 

सांगतों तरि तुह्यी भजारे विठ्ठला 
सांगतों तें तुह्मी अइकावें कानीं 
सांगतों या मना तें माझें नाइके 
सांग त्वां कोणासी तारिले 

सांग पांडुरंगा मज हा उपाव 
सांगा दास नव्हें तुमचा मी कैसा. 
सांगावें तें बरें असतें 

सांगों काय नेणा देवा 

सांगों जाणती शकुन 

साच मज काय कळों नये देवा 
साच माझा देव्हारा 

साच हा विठ्ठल साच हें करणें 
साजे अळंकार 

सांटविला हरी 

सांटविळे वाण 

सांडवळे सकळांचे अभिमान 
सांडावी हे भीड अधमाचे चाळे 


विषयानुक्रम 


३२२५ 
१७२९९ 
२७७९ 
४००९ 
४२३४३ 
२४७९ 
४२६ 
२४४२३ 
२४११ 
३०७० 
२९१६ 
३३०८ 
१६७८ 
१२३३० 
८5७ 
३८१२ 
२१ 
१८२४ 
४२०४ 
४०८४ 
२२३६ 
१६५५ 
९७९ 
१५०१ 
१०१५ 
४१४७ 
४१३६ 
१३११ 
७१३ 
८३० 
४५७१ 
४०४५ 


सांडियेला गर्भ उबगोनि माउली. 
सांडियेली काया 

सांडियेलें रूप विक्राळ भ्यासुर 
सांडुनियां पंढरीराव 

सांडुनियां सर्व लौकिकाची लाज 
सांडुनि सुखाचा वांटा 





सांडूनि कीर्तन न करीं आणीक काज. 
सांडूनि वैकुंठ 

सांडोनियां दों अक्षरां 

सात पांच गौळणी आलिया मिळोनी. 





सातादिवसांचा जरी जाला उपवासी. 
सातां पांचां तरीं वचनां सेवटीं 
सातें चला काजळ घाला 
सादाविलें एका 

साधक जाले कळी 

साधकाची दशा उदास असावी 
साधन संपत्ति हेंचि माझें धन 
साधनाचे कष्ट मोटे 

साधनांच्या कळा आकार 
साधनें आमुचीं आज्ञेचीं धारकें 
साधने तरी हीं च दोन्ही 
साधावया भक्‍्तिकाज 

साधावा तो देव सर्वस्वाचे साटीं 
साधूच्या दर्शना लाजशी गव्हारा 
साधूनि बचनाग खाती तोळा तोळा. 
सांपडला संदीं 

सांपडला हातीं 

सांपडलें जुनें 

सापें ज्यासी खावें 

सामावे कारण 

सारा विटूदांडू 

सारावीं लिगाडें धरावा सुपंथ 


विषयानुक्रम 


४५०४ 
३५८९ 
४२३८ 

७९९ 
२४९१ 
३४०७ 
२३५८ 

४८९ 
१५२२३ 

२३९१ 
४३३८ 
३५६३ 

४५९ 
१७४८ 
१२१४ 
२८४६ 
१८३३ 
३९८२ 
१३३९ 
२००२ 

५७५ 
१५५५ 
२६८८ 
३०६६ 

२९८ 

२४७ 
१६६६ 
३०२४ 
१९८० 
३७९६ 

२०१ 
२०९० 


सारासार विचार करा उठाउठी 
सारीन ते आतां एकाचि भोजने 
सालोमालो हरिचे दास 

सावडीं कांडण ओवी नारायण 
सावध जालों सावध जालों 
सावधान ऐसें काय तें विचारा 
सांवळें रूपडें चोरटे चित्ताचें 
सांवळें सुंदर पाहें दृष्टीभरी 
सावळें सुंदर रूप मनोहर 
सावित्रीचे विटंबण 

सासुरियां वीट आला भरतारा 
साही शास्त्रा अतिदुरी 
साहोनियां टाकीघाये 
साहोनियां टोले उरवावें सार 
साळंकृत कन्यादान 

सिकविला तैसा पढों जाणे पुसा 
सिंचन करितां मूळ 

सिणलेती सेवकां देउनि 
सिणलों दातारा करितां 
सिंदळीचे सोर चोराची दया 
सिंदळीसी नाहीं पोराची पै आस 
सिद्ध करूनियां ठेविलें कांडण 
सिद्धीचा दास नव्हे श्रुतीचा अंकिला. 
सिळें खातां आला वीट 

सीण भाग हरे तेथींच्या निरोपें 
सुकलियां कोमा अत्यंत जळधर 





सुकाळ हा दिवसरजनी 

सुख नाहीं कोठें आलिया संसारीं 
सुख पंढरीसी (पहा ३७५२) 
सुख पाहतां जवापाडें 

सुख या संतसमागमें 

सुखरूप ऐसें कोण दुजें सांगा 


विषयानुक्रम 


४०८७ 
३४७२ 
२३७२ 
१५८ 
३३ 
२४८२३ 
२४६० 
४३९९ 
४०१० 
२१६८ 
२३ 
३१०७ 
२०३९ 
१४२७ 


२३७१९ 
२०२८ 
५०१ 
१७८६ 
३३६६ 
३९२७ 
१५७ 
३४५८ 
३३११ 
१९१९ 
२६०५ 
२२७९ 
२४८५ 
३९५६ 
८८ 
६२९ 
२४७४ 


सुखरूप चाली 

सुख वाटे तुझे वर्णितां पवाडे 
सुख वाटे परि वर्म 

सुखवाटे ये चि ठायीं 

सुख सुखा भेटे 

सुख सुखा विरजण जालें 

सुख हें नावडे आह्यां कोणा बळें 
सुखाची वसति जाली माझे जीवीं 
सुखाचे आतले 

सुखाचे व्यवहारीं सुखलाभ 
सुखें खावें अन्न 
सुखें घेऊं जन्मांतरें 
सुखें न मनीं अवगुण 

सुखें बोले ब्रह्मज्ञान 

सुखें वोळंब दावी गोहा 

सुखे होतों कोठें घेतली सुती 
सुगरणीबाई थिता नास केला 
सुटायाचा कांहीं पाहातो उपाय 
सुंदर अंगकांती मुखभाळ 
सुदर तें ध्यान उभें विटेवरी 
सुंदर मुख साजिरें 

सुदिन सुवेळ 

सुधारसें ओलावली 
सुनियांचा हा चि भाव 
सुनियांची आवडी देवा 

सुरवर येती तीर्थे नित्यकाळ 
सुराणींचीं जालों लाडिकीं एकलीं 
सुलभ कौर्तने दिलें ठसावूनि 
सेकीं हें ना तेसें जाळे 

सेजेचा एकांत अगीपाशीं कळे 
सेत आलें सुगी सांभाळावे 

सेत करा रे फुकाचें 


विषयानुक्रम 


३७५७ 

६०७ 
३१७१ 
३३९० 
२९०९ 
३५५६५ 
१९९० 
३२९३ 
२०१९ 
२८८८ 
२३३० 
२४१२ 
१६८७ 


३६ 
१२०७ 
३८३९ 
१११५ 
१५७७ 


8४७ 

४४६ 
२७२३४ 
३३०९ 
३३१० 
११२६ 
३५०१ 
३६०० 
३९५८ 
२७४७ 
११४९ 
११४७ 


सेंदरीं हें देवी दैवतें 

सेवकासी आज्ञा निरोपासी काम 
सेवकासी आज्ञा स्वामीची 
सेवकें करावें सांगितलें काम 
सेवकें करावें स्वामीचे वचन 
सेवट तो भला 

सेवट तो होतो तुझियानें गोड 
सेवटासी जरी आलें 

सेवटींची हे विनंती 

सेवा तें आवडी उच्चारावें नाम 
सेवितों रस तो वांटितों आणिकां 
सेवीन उच्छिष्ट लोळेन अंगणीं 
सैन्य जन हांसे राया जालें काई 
सोडरे धाड्रे दिल्याघेतल्याचे 
सोइऱ्यासी (पहा ४२९६) 

सोंगे छंदें कांहीं 

सोडवा सोडवा 

सोडियेल्या गाई नवलक्ष गोपाळीं. 
सोडियेल्या गांठीं 

सोडिला संसार 

सोनियांचा कळस 

सोनियाचें ताट क्षीरीनें भरिळें 
सोनें दावी वरी तांबें तयापोटीं 
सोन्याचे पर्वत करवती पाषाण 
सोपें वर्म आह्यां सांगितळें संतीं 
सोलीव जें सुख अतिसुखाहुनि 
सोंवळा तो जाला 

सोंवळा होऊं तों वोवळे जडळें 
सोसियेला आटी गर्भवास फेरे 
सोसें बहुगर्भवासीं 

सोसें वाढे दोष 

सोसें सोसें मारूं हाका 


विषयानुक्रम 


६८३, 


६२१ 
२६९८ 
१७७५ 
३१६० 
२३२३९ 
२९७५ 
३५२९ 
२१९५ 
३२३२४ 
१८३५ 

३४४ 
१६६८ 
४५८५ 
३९९२ 
३८२९ 
१५०७ 

३५९ 
४३८५ 
२८३७ 

७२३२ 
११४६ 

२५८ 

९७६ 
२०३२ 
१३०४ 

६८४5 
४२४८ 
३७९७७ 
४६०२ 
३२६२ 
१४१४ 
२६५० 


सोसोनि विपत्ती 

सोळा सहस्र होऊं येतें 

सौरी सुर जालें दुर डौल घेतला 
स्तवूनियां नरा 

स्तुति करीं जैसा नाहीं अधिकार 
स्तुति करूं तरी नव्हे चि 

स्तुती अथवा निंदा करावी देवाची. 
स्तुती तरि करूं काय कोणापासीं. 
स्रियांचा तो संग नको नारायणा. 
स्रियाधनबा हें खोटें 

ख्रिया पुत्र कळत्र हें तंव मायावंत 
स्रीपुत्रादिकीं राहिला आदर 
स्थिरावली वृत्ति पांगुळला प्राण 
स्मरणाचे वेळे 

स्मरतां कां घडे नास 








स्मशान ते भूमि प्रेतरूप जन 
स्मज्ञानीं आह्यां न्याहालीचें 
स्वप्नींचिया गोष्टी 

स्वप्नींचे हें धन हातीं ना पदरीं 
स्वप्नींच्या व्यवहारा काळांतर लेखा. 





स्वयें आपण चि रिता 

स्वयें पाक करी 

स्वयें सुखाचे जाळे अनुभव 
स्वर्गीचे अमर इच्छिताति देवा 
स्वल्प वाट चला जाऊं 
स्वामिकाज गुरुभक्ति 
स्वामित्वाचीं वर्मे असोनि जवळी 
स्वामिसेवा गोड 

स्वामीचिया सत्ता 

स्वामीचे हें देणें 

स्वामीच्या सामथ्यें 

स्वामी तूं ही केसा न पडसी 


विषयानुक्रम 


७६९ 
२९५२ 


२३२७१ 
१०६० 
६९९ 
३१५१ 
२२२३८ 
५२३ 
४०२९ 
३९४२ 
८८५ 
४१५९ 
३२४० 
३३२८ 
७४ 
२८०५ 
३३६ 
३७८५ 
४३९३ 
४११५ 
१७६१ 
३७७ 
४३६७ 
१९७७ 
२२६१ 
२५३७ 
४२१५ 
३६८७ 
३४२३२ 
४४९६ 
४३३३ 


स्वामीसी संकट पडे जे गोष्टीचें 


हनुमंत महाबळी 

हम उदास तीन्हके सुनाहो 
हमामा रे पोरा हमामा रे 
हरिकथेची आवडी देवा 
हरिकथे नाहीं विश्वास 
हरिकथेवांचून इच्छिती 

हरि गोपाळांसवें सकळां 
हरिचिया भक्‍ता नाहीं भयचिंता 
हरिची हरिकथा नावडे जया 
हरिच्या जागरणा 

हरिच्या दासां भये 

हरिच्या दासां सोपें वर्म 
हरिजनांची कोणां न घडावी निंदा. 
हरिजनीं प्राण विकली हे काया 
हरि तुझी कांति रे सांवळी 
हरि तूं निष्ठुर निर्गुण 

हरि तैसे हरीचे दास 
हरिदासाचिये घरीं 
हरिनामवेली पावली विस्तार 
हरिनामाचें करूनि तारु 

हरिनें माझें हरिलें चित्त 
हरिबिन रहियां न जाये जिहिरा 
हरिभक्त माझे जिवलग सोड्रे 
हरिरता चपळा नारी 
हरिसुं मिल दे एक हि बेर 
हरिहर सांडुनि देव 

हरिहरां भेद 

हरि हरि तुह्मी ह्मणारे सकळ 
हरि ह्मणतां गति पातकें नासती 





विषयानुक्रम 


३९०९ 


२८६ 
११७२ 
१५५ 
१८३२ 
२३४२ 
२३३८ 
२४० 
३९१९ 
१६९६ 
४२ 
१७१२ 
३२१३ 
१५५७ 
४१५० 
३९० 
१३३ 
६५२३ 
४१८९ 
२२५४ 
१५२४ 
१२५१ 
३८२ 
२७६८ 
४०७ 
११५५ 
७९७ 
१२४ 
१२६१ 
२८६५ 


हरी तुझें नाम गाईन अखंड 
हरीविण जीणें व्यर्थ चि संसारीं 
हरुष आनंदाचा 

हळूहळू जाड 

हाकेसरिसी उडी 

हागतां ही खोडी 
हागिल्याचे सिंके वोणवाचि राहे 
हागे आलीं कोणी ह्मणे बुडतिया 
हा गे माझा अनुभव 

हा गे माझे हातीं 
हागेहा चि आतां लाहा 
हाचि नेम आतां न फिरें माघारी 
हा चि परमानंद आळंगीन बाहीं 
हा चि माझा नेम धरिला हो धंदा. 
हातपाय मिळोनि मेळा 

हातीं घेऊनियां काठी 
हातींचें न संडावें देवें 

हातीं धरिलियाची लाज 

हातीं धरूं जावें 

हातीं होन दावी बेना 

हा तों नव्हता दीन 

हा तों नव्हे कांहीं निराशेचा ठाव. 
हारपल्याची नका चित्तीं 
हारपोनी गेली निजी 

हालवूनि खुंट 

हासो रुसों आतां वाढवूं आवडी 
हित जाणे चित्त 

हित तें हें एक राम कंठीं राहे 
हित नाहीं ठावें (पहा ३८४९) 
हित व्हावें तरी दंभ दुरी ठेवा 
हित सांगे तेणें दिलें जीवदान 
हितावरी यावें 








विषयानुक्रम 


४०१४ 
४३९१ 

१४३ 
३०२० 

(७9७७ 
२१७८ 
२२८६ 
२५५५ 
२८०० 

२२२३ 
३७०६ 


९२३५ 
३९२३ 
४१७४ 
१४०२ 

६४३ 
४४४५ 
२४९६ 

२६७ 
३६५१ 
२५३४ 
२९२१ 
३७३५ 
१८४९ 

१८ 
३७११ 
२००५ 
३४९० 
१६९४ 
२९५१ 
२९३१ 


हिरण्याक्ष दैत्य मातला जे काळीं 
हिरा ठेवितां ऐरणीं 

हिरा ठेवितां काळें गाहाण 

हिरा शोभला कोंदणीं 

हिरोनियां (पहा ३५८१) 

हीं च त्यांचीं पंचभूते 

हीन माझी याति 

हीनवर बीजवर दोघी त्या गडणी. 
हीनसुरबुद्धीपासीं 

हुंदकी पिसवी हलवी दाढी 
हुंबरती गाये तयांकडे कान 





हें कां आह्यां सेवादान 

हे चि अनुवाद सदा सर्वकाळ 
हेंचि जतन करा दान 

हे चि तुझी पूजा 

हे चि थोर भक्ति आवडती देवा 
हेंचि दान देगा देवा 

हेंचि भवरोगाचे औषध 

हे चि भेटी साच रूपाचा आठव. 
हेंचि मागणें विठाबाई 

हे चि माझे चित्तीं 

हे चि माझें तप हेंचि माझें दान. 
हेंचि माझें धन 

हे चि याच्या ऐसें मागावें दान 
हेचि वादकाची कळा 

हे चि वारंवार 

हे चि वेळ देवा नका मागें घेऊं 
हेंचि सर्वसुख जपावा विठ्ठल 
हेंचि सुख पुढें मागतों आगळें 





हें तों एक संतांठायीं 
हें तों टाळाटाळी 
हें तों वाटलें आश्चर्य 


विषयानुक्रम 


३०९० 
५० 
४२१८ 
४७५ 
४०११ 
८७९ 
२८५० 
४४९५ 
२५९० 
३६१० 
१०३९ 
२७२० 
२१३ 
२५१५ 
७५० 
२८७७ 
२३०६ 
६५० 
२९४९ 
४४२८ 
४२२७ 
३७५६५ 
९९६ 
२२७४ 
३६७७ 
३७७८ 
४३२२ 
३५८३ 
४२९२ 
३५५० 
३९७८ 
३४३४ 


हेंदऱ्याचें भरितां कान 

हे माझी मिराशी 

हेंही ऐसें तें ही ऐसें 

होई आतां माझ्या भोगाचा 
होइन खडे गोटे 

होइल कृपादान 

होइल माझी संतीं भाकिली करुणा. 
होईन भिकारी 

होईल जाळा अंगे देव जो आपण. 
होईल तरी पुसापुसी 

होईल तो भोग भोगीन आपुला 
होईल निरोप घेतला यावरी 
होउनि कृपाळ 

होउनी जंगम विभूती लाविती 
होऊं नको कांहीं या मना आधीन. 
होऊनि संन्यासी भगवी लुगडीं 
होकां दुराचारी 

हो कां नर अथवा नारी 

हो का पुत्र पत्नी बंधु 

होतीं नेणों जालीं कठिणें कठीण 
होतें तैसें पायीं केलें निवेदन 
होतें बहुत हें दिवस मानसीं 
होतों ते चिंतीत मानसीं 

होतों सांपडलों वेठी 

होय वारकरी 

ह्मणउनि काय जीऊं भक्‍तपणें 
ह्मणउनि खेळ मांडियेला ऐसा 
ह्मणउनि जाली तुटी 

ह्मणउनि शरण जावें 





ह्यमणउनी दास नव्हे ऐसा जालों 
ह्मणऊनि काकुळती 
ह्यमणऊनि जाली क्षेत्रींचे संन्यासी 


विषयानुक्रम 


२७०५ 
१६४३ 
२३७१० 
४०८५ 
४०९२ 
१९३७ 
१९५१ 

७१२ 
२८४३ 
२५३२ 
३८५१ 
१९४८ 
२१४१ 
२३९३९ 
२८९५ 
३९३४ 

(9७२३ 
१६९५६ 

१०६ 
१९६२ 
४१५८ 

३७६ 

६३६ 
३२७९ 

८६४ 
३७८७ 

३६५ 
३७९२ 
३८०१ 

९७६ 
२४०६ 
२७२६ 


ह्मणऊनि धरिले पाय 

ह्ामणऊनी लवलाहें 

ह्मणतां हरिदास कां रे नाहीं लाज. 
ह्मणती धालों धणीवरी 

ह्मणवितां हरि न ह्मणे तयाला 
ह्मणविती ऐसे आइकतों संत 
ह्मणवितों दास ते नाहीं करणी 
ह्मणवितों दास न करितां सेवा 
ह्मणवितों दास | परि मी असें उदास. 
ह्मणवितों दास | मज 

ह्मणसी दावीन अवस्था 

ह्मणसी नाहीं रे संचित 

ह्मणसी होऊनी निश्चिता 

ह्मणे चेंडू कोणे आणिला 

ह्मणे विठ्ठल पाषाण 

ह्मणे विठ्ठल ब्रह्म नव्हे 

ह्यातारपणीं थेटे पडसें खोकला 





क्षणभरी आह्लीं सोशिलें वाईट 
क्षणक्षणा जीवा वाटतसे खंती 
क्षणक्षणां सांभाळितों 

क्षणक्षणा हा चि करावा विचार 
क्षमाशस्त्र जया नराचिया हातीं 
क्षर अक्षर हे तुमचे विभाग 
क्षरला सागर गंगा ओघीं मिळे 
क्षीर मागे तया रायतें वाढी 
क्षीराख्धिवासा शोषशयना 

क्षुधा तृषा कांहीं सर्वथा नावडे 
क्षुधार्थी अन्ने दुष्काळें पीडीळें 
क्षुधेलिया अन्न 

क्षेम देयाला हो 


विषयानुक्रम 


२३२५२ 
२५६१ 
१२८६ 
१८६ 
३४६२ 
५५८१ 


३१३५ 
१५८८ 


३३८७ 
१२०३ 
१७८३ 
४५५० 
४३६६ 
१५६१ 
३०८३ 


१४ 
२५९३ 
१३७९ 
३१९० 
३९९६ 
१३९२ 
३५५८ 
२४१४ 

६७३ 
४१६४ 
३९०८ 
२१७४ 
१६६९ 


क्षेम मायबाप पुसेन हें आधीं १९५० 


क्षोभ आणि कृपा मातेची समान ३६२१ 
ज्ञ 

ज्ञानियांचा गुरु राजा महाराव २३३३ 

ज्ञानियांचे घरीं चोजवितां ५३६ 


विषयानुक्रम 


पंढरपुरच्या प्रतींतील [गाथेशीं ताडून पाहतां, यांपैकीं ११ अभंग खालीलप्रमाणे दुबार झालेळे आढळून येतात :-- २४१९६; १० 
३३३८; १७ 3३८२५; २० 3३८७०; २१ ३६११; २२ 3 ३५३९; २३ 3४३१०; २६ 3३६६६; ३० 3३८७१ ४३९३; ३१ ३५४०; ३२ ३७१४. ] 


जास्ती ३७ अभंगांची अनुक्रमणिका 
अभंगाचा अंक 
आंगीं भरला ताठा २१ 
आंगीं लावुनियां राख २३ 
आजि नव्हे कालिच्या ऐसें ३४ 
आतां काय विठो पाहासील अंत १२ 
आतां बरें धरीं ३१ 
आतां मज तरी सांगसील भावें १७ 
आनंद अद्वय नित्य निरामय ८ 
आन नेघों देसी तरी ३ 
उपजोनी मरों कीति वेळोवेळा २७ 
एक ब्रह्मचारी गाढवा झोंबतां ३७ 
एक ह्मणती आह्मी देव चि पै जालों १९ 
कार्येकरुनि करी धंदा ३३ 
कारणापें असतां दृष्टी ३२ 
कासवीचें बाळ वाढे कृपादृष्टी १८ 
कीर्ति चराचरीं आहे तैसी आहे १६ 
खाणेरियांचीं पुसो घरें ३५ 
गरुडाचे पायीं षु 
जयाची वदे पूर्ण वेदांतवाणी २५ 
जयासी नावडे संतांचा संग २० 
जाळी महाकर्मे ६ 
जेणें देवा तुह्ली करा अंगीकार १५ 
त्याचिया चरणा माझें दंडवत १० 
दिवाळखोर नारायण ४ 
नेणें जप तप जीवासी आटणी १४ 
पाळुनियां गोमटे ११ 
पुराणीक ह्यणविती २४ 
मना या साक्षीसी जाली सांगो मात २६ 
मागितल्याची परती करा २२ 


विषयानुक्रम 


माझ्या वडिलांची मिराज्ञी देवा 
मीतूंपण ऐसी परी 

संतकृपा जाली 

संतचरणीं नाहीं गोडी 

सिंदळीचें चित्त परपुरुषावरी 
स्वगोत्रींचा पुत्र परगोत्रीं अर्पिला 
स्वप्नींचें धन चित्रींच्या ब्राह्मणा 





हाका मारी ज्याच्या नांवें 
हे चि व्हावी माझी आस 


विषयानुक्रम 


१३ 


२९ 


३६ 


२८ 


परिशिष्ट. 


(यांत मूळ आवृत्तीच्या दोनही भागांतील मुखपृष्ठे इत्यादि, तसेंच भाऊ रामचंद्र काटकर सोलापुरकर यांनीं 
ग्रंथाच्या श्रुद्धतेबद्दल दिलेलें स्वदस्तुरचें मूळचें प्रमाणपत्र, ही प्रकाहळेखन पद्धतीनें पुनर्मुद्रित केलीं 
आहेत.) 


विषयानुक्रम 


ति 


८0०॥॥२_९1 ८0[-॥-६€0110॥ 
05गान€ 


>20६॥॥$ 05 1॥९५१॥१॥॥, 
(६7२0०९0561 -₹॥॥॥-%-॥५$-"१५.) 


₹0॥1160 8४ 


१॥॥७5-५॥॥ ०॥१॥७5७-७॥१॥%॥ 5151१ ?॥॥५०७॥, 
(॥४०७१॥-€₹ 50॥२?१४॥5॥0४६ 0 


$॥९८,७१ २%९०(॥१॥७ ?॥५०॥, ॥॥.५., 
$६€0१६₹११४ 0511-६6 04९5-१६ रतता2€ 000॥॥1 ६६; 


॥१५ 1४४0 ४0[_()॥॥६$, 


१४०1. 1. 
ग0 ७०-15 7?१६१॥९७० 
9 ॥-॥६0561॥-€7?0811॥0 ६४९७1-15- 


8४ 


१५,११०, 59॥-५११॥ ७%०)७॥., ४.६. 


२३॥९1६0) 8) २७81-15-60, 
(॥]॥061 ॥1॥86 ?[0189५8 0 [॥॥७ 801089 (0४6॥॥॥७॥, 


8४ 


गा-€ २१07१॥हश0१5$051-€॥५0०॥-२०१॥९५७-॥२१६55. 


8010887 : 
1873. 


विषयानुक्रम 


8010887 : 
?१॥॥६०॥1 1-६ "॥॥०७(॥-२०१॥९५७७-” 7१६55. 


(१०७5181080 ॥॥००/4८ -८७(॥/. ०01867.) 


विषयानुक्रम 


तुकारामबावाच्या अभंगांची गाथा 


विष्णु परशुराम झारत्री पंडित 
यांनीं 


शंकर पांडुरंग पंडित, एम. ए. 
“दक्षिणाप्रैज” कमिटीचे चिटणीस 
यांच्या साह्याने 
शुद्ध करून 
छापण्याकरितां तयार केली. 


ती 


दोन भागांत छापून प्रसिद्ध केली. 


भाग १ ला. 





(यांत पहिल्या भागांत छापलेल्या अभंगांपुढील राहिलेले अभंग, सर्व अभंगांची अनुक्रमणिका व कठिण इब्दांचा कोश 
हीं आहेत.) 


मुंबईत 
इंदुप्रकाशाच्या मालकांनी 


नामदार मुंबई सरकारच्या आश्रयाने 


छापून प्रसिद्ध केली. 


सन १८७३ इसवी. 


विषयानुक्रम 


ति 
८0२०६1 ८01६01110४ 
057 1-€₹ 


>0₹॥॥5 07 1॥॥९॥५१॥॥॥॥, 


(ा-€7?0₹ 0561-₹॥0॥,॥-,"&$पा११) 


₹0॥₹0 8४ 
१/॥७$-॥९५ ०॥9१85-0॥१॥॥ 5-&5गर्ता २१५०॥, 
(॥४५०८१॥-€ 50७२?॥९॥5॥0५ 0 
$॥८॥१ २१॥०(॥॥७५ २॥५०॥, ॥. ॥५., 


१1६ $€0१६₹१॥१४ 056 1॥-₹ 0465-५७ ?१।28€ ८0॥॥॥1 6६८; 
॥0४/ 0915111011 0६670॥४ ८011 ६0105 ॥॥॥) ॥॥॥७॥७1१॥1६, ९-॥॥०६8$-. 


॥१ 1४४0 ४0[_(॥॥६$, 


१०. णा 


४/॥॥-॥७ ८0॥२(_टा८६ ॥५४०६>॥101-€67?0६6॥/5$ 4५०) ५ ७065, 
056 916011 ४४०१0०5. 


२त॥५1६€0 ॥॥४) २181-15-65, 
(॥]॥061 1॥86 ?[॥0189५68 0० [॥॥७ 8010839 (0४6॥॥॥७॥, 
8४ 
ग-€7?१025त205त$ 061-€ ॥५००-२०२१॥९७5७-?१६€8585. 


8010887 : 
1873. 


विषयानुक्रम 


8010887 : 


>॥५६०॥1॥1-€₹ “॥०(॥-२१॥१॥$-” 7१६55. 
(१०७७880 ॥॥००/4८ -८७(॥/. ०01867.) 


विषयानुक्रम 


तुकारामबावाच्या अभंगांची गाथा 
विष्णु परशुराम झारत्री पंडित 
यांनीं 
शंकर पांडुरंग पंडित, एम. ए. 
“दक्षिणाप्रैज” कमिटीचे चिटणीस 


यांच्या साह्याने 
शुद्ध करून 
छापण्याकरितां तयार केली. 


ती 


दोन भागांत छापून प्रसिद्ध केली. 
भागर रा. 


(यांत पहिल्या भागांत छापलेल्या अभंगांपुढील राहिलेले अभंग, सर्व अभंगांची अनुक्रमणिका व कठिण शाब्दांचा कोश 


हीं आहेत.) 
मुंबईत 
इंदुप्रकाशाच्या मालकांनी 


नामदार मुंबई सरकारच्या आश्रयाने 


छापून प्रसिद्ध केली. 


(सन १८६७ च्या २५ व्या आक्टाप्रमाणें हक्क ठेवला आहे.) 


सन १८७३ इसवी. 


विषयानुक्रम 


मुंबईत 


“इंदुप्रकाश” छापखान्यांत छापिली. 


विषयानुक्रम 


ग0 


51१ -.8.६. ९१६, ७.0.5.1., (.७.8. 


11 9090८9५१७३ 07 8090088, 
॥॥॥॥॥35३ 0571-17 001॥९७॥_ 0७7 -.॥॥. 5 5₹0१९₹,॥४ ७" 5%150१ ॥१७॥७. 
॥॥1॥७, 019१७ ॥ ।_9९७५ ॥१॥)॥॥ &॥8-८६5, २३0४९६० 
9 ५७-5९) ॥॥५॥) 21530 


(97 


(9॥5१९1॥॥_॥॥) 71, 9-7 11८0७96१८१] 
(5८ 0-7 52५॥७$1॥0७५ ॥॥॥) 500॥8।_ 
॥॥॥) ॥॥(9538॥_ 2३08996595, 


गा-15 ४४0ता९ 


॥॥(७951 1८96010114.) ७१1 -0॥॥1४ 
0६60108160 8४ 1-€ 


2३02॥५|॥८1 095. 


विषयानुक्रम 


७३॥॥८4|॥_ २१६680६. 


1॥6 08580 8900 ० 1॥॥९६/१॥8 15 09580 0॥ [॥॥७10॥00/१9 ॥॥8॥॥॥$०॥0($: 


1. ग॥6 800 ॥॥5., 0081601000 ॥॥९७60185 000) चि] 8010 00॥[॥७॥0.॥ ॥[.85 8) 
१ 9/ 


1871001). ॥[ 5 5808 [0086 ॥ [॥6 ॥80-७शा[॥७0 ० ॥/॥॥च०७५/9040च , [18 81885 500 ० 1॥॥९वव॥89, 
900 50 800७885 [0 08 ॥08 [8 [४० ॥ए॥०/8०9 ५७95 09. 


2. ग॥७ 1891894098 ॥॥७. , [७1 09 3 ।<व७वी8 (01281) '/१९8॥ (280088 0० १॥॥०७१), 
0४ ॥8॥७ 1॥॥09९, ४/१० 59080 [0॥४/ ४७85 0 ॥5$॥8 1) 00॥8७०॥१ कायी), १00 एए[॥0 900॥) 
[6 ॥0॥8॥985 ० 18 900 ०॥७ 0880018865 ० ॥॥०७६. 1॥8 ॥/॥5. 15 ॥०6 ॥8॥ 89॥/ ५885 
015, ॥॥6 ४७9 ०७ 5६॥/६॥8॥9 1709 080 0 "ए[8॥ ॥ [॥68 ॥॥5. ७७ 00 10॥0 68. 


3. ग0७ 2क्षाकीचा७पा च ॥॥४७., ००७०७० ७५ लक्मीघुपाव/च, [॥॥॥8 ॥॥890 ७ 0086 0 [6 
॥/8[185 ० १/वात्वार् 5 वा. ट्षातलाचापाच, 9105७७8 0 पितळ ललाढेलाला 10 ॥॥6 ॥89७५ ० 
०[॥७/ ॥॥४६[॥85$ 8150. 1॥5 5 8 8०७ 0900 ० ॥6 लव 0 ७0॥6ल 01 1 ?)0॥8॥/90॥॥8. ॥ ४४85 
0०७[॥६॥७७ 10१ ४9 890008 ७004५8 1285111708, ४/॥१० ॥॥०७[ ॥89५॥9/ 910 0॥॥8॥॥॥/०७1०89॥५ 
0180860 ॥ ६ [॥॥8 ७500589 0 [8 ७०॥७॥$॥७॥/5. 


8 0७ ॥॥$., ॥(0॥ [॥8 छाकी॥ 905 119 0. [॥6 ॥/8९4॥85 ० ९9३0७59 89॥0 5वल 10 06 
एशग[७1] 09 [॥6 ।॥/॥४७९च8 (91094) ४॥1० ४४85 008 ० [॥8 008861 0500185 ० पारवा वशी 910 
9॥//8४5 8000॥१08॥180 ॥॥॥, ७/85 8150 00860 ७५ ०0७५ ॥० ७8 ॥8॥॥60 ।0॥9. ॥5$ ००७, 
०॥०५१७॥७, &०., ००॥७9७०॥१७8५ ७ [॥058 0 0). ॥1॥8 5806 ॥80 ॥ एला ॥09[ ० [॥8 
(९30७59 ॥/॥5. 5 [७ |5 (0068 शो 8 0[॥ 5006185 ॥ [॥8 [2७0 ॥/॥5., ४५७8७95 [8 ॥8॥0 ॥ 
७०७) ॥0०$[ ० [॥8 28 ॥॥$. 5 एएणी[& 15 50१8185 (0 08 ॥68[ एश[॥ ॥ [॥6 ९80७5७9 ॥/॥5. 1॥15 
हिल 5000/5 ऐवा [॥6 (४० एए[805 ॥/७०७ ६ 98 ॥॥७ 900 ००5 [8 [३विता[ञा व [18 [12810 ॥॥5. 
5 "ए[81 09 1९1185 88851 501, ॥॥8॥०6५8०५8, 910 [॥6 ।<७0०ए59 018 0५ ७81 ॥॥8७48, 
॥॥8॥६०6७५१0०१च ० पकी 0800 0०॥(80100/9॥85. ७0१ ॥॥8९७च8 5 ।ती000) 85 [॥8 008501 
॥॥॥०॥०११०॥॥॥॥॥॥॥॥॥१॥॥-%॥॥-६-॥॥:1५५॥॥ ५५-०-०॥ 


॥॥8 28 8॥)0 18180१3 ॥॥55. ॥8/ 08 ॥899/080 [0 ७8009 10 ॥७& 59॥8 18॥1।/, 10, [॥8 
0/98" ० ॥७॥8॥9५95$ ॥॥ 0७0[॥ ७ ॥6॥ 5 [॥6 5916, 9800 ॥॥ 58808 018085 ७५७8 ॥ ।|5 तर 8िक्षा, 
८७०॥७०॥०७॥$ 88 10० ॥ [॥6 28 ॥/5. 0४/१७/७0७४ ॥[5 088 ७9800॥685 [॥8 59॥8 85 [६ ० [॥6 
1969१५8 ॥/॥5. ॥१७[॥७/ ० [18 ॥/॥55. 5 ॥0//86/ 3 000४ ० [॥6 0७. 


1॥8 2कळीवा90पाच ॥॥$. ॥8५/ 08 89६080 10 ७81009 10 8 की0880 चि॥४/. 1॥8 00086 ठा 
[6 /॥0॥800985 ७85 00॥5080901/ ॥(0॥ [६ ० [७ [12800 800 189॥89१५8 ॥॥55., 900 ०0151098/9016 


विषयानुक्रम 


१/8॥॥0॥5 ० ॥88७॥10 88 8150 [0 098 ॥ 8 ण. ॥॥5 ४७५ 806 0 [॥॥७ 0॥9॥8| ॥0॥8॥085 86 
1608 80 [७७ 10010 ॥006॥१280 ॥ ॥. ॥ 5, ॥ 9७6॥8/8।, ।|855 8008 [॥9॥ [18 0[॥86/ [(७/० ॥॥55. 


ग॥08 09५७५७5950 [1008 ५986०99609 ५४85 [॥॥6 00586 ० ॥७॥8॥985 10 08 10॥00/89 ॥ [॥6 
[308580 8७00. ळा [॥8 19॥1809१९8 ॥॥5. 5880180 [0 08 [॥॥6 ॥0०$[ 986॥७॥॥5 की 008 [0 एली 
86 [॥8 [1280७ ॥/5. ७५ ॥७ 50॥058५9७8॥ ००॥७७॥0॥5 ००0॥॥७५. ॥ ७/७85, [॥॥७/8&0/8, 800089 ॥ 
[8 8580 89071. 1॥8 ००0॥६[॥0०॥ ० [॥8 [॥॥॥/७8 ॥/55. , (280७, 19189१3, 900 1?॥१॥8॥90॥/8, ४४95 
[॥8॥ ॥॥७७॥8॥९७॥ , [॥॥8 (९9०७59 008 08709 89150 ॥58०५ 85 ।019 895 ॥ //85$ 98/918018. 5 8 ॥७॥७, ५॥1७/6 
॥॥९ ॥/8]०॥॥/ ० ॥॥55. ६988609 ॥॥ 8 ॥88७%॥0, एव ४/85$ 9900189 85 [॥6 ॥&8७॥७ ० ॥6 (8, ॥॥8 
988080 0१8 08919 ७५ ॥ 8100-06. ॥ 8 080/ ॥॥७8॥085 [॥8 ॥890॥9 ० 8 510918 ॥॥5. 180 [0 086 
0७७७७ ५५१७७ [ ॥8086 9009 58056, ४/॥१॥७॥/885 [६ ० [8 01185 ॥808 ॥0 58058 800 5881180 
10 8 8 ॥॥$[8(8 0० [॥8 ९ए[85. ॥१७/७॥॥७७55 [॥6 ॥७60[860 ॥88७॥0 ॥85$ 0880 ७४७॥ |॥॥ 8 1007 
108. 


॥) ७590७60 ७॥8०85, [6 180७ ॥॥$. ॥80 8 0७800॥0089॥008 0 ४/७89॥, 85 ॥[ 5 [8 ॥058 
०७०७8 ॥॥5. ॥ ॥880॥095 85 ४/७8॥ 85 0॥॥०५१७॥७-्णचा १08 800७8 [॥8॥ 008 ००५७ ॥8९6 
808089, |०७॥9 ॥0॥ [॥॥8 98069 ॥8७७०॥व[8 ७/3/ ॥॥ ७/॥० वा ॥॥७5. 908 //॥[[७॥. ॥॥ ॥89॥ 
0318085 ७५॥॥७/७ [8 1291018908 ॥/॥5. ॥॥8९७5$ ॥]0 58058 07 ४७"/ 0999 580568, [॥७ [28५ ॥॥5. ॥]8॥९७5 
[७ ॥059 ७80. 0 ॥80७७५ 006. '/४0/85 ॥8५९6 088" 5898809 ७9 9309085 00 ०ळा ल 
०॥[॥०७१७॥४ 9000009 10 ॥॥७ ॥86009॥280 ॥॥&७5$ 10॥00/80. 1॥8 [एप ॥/5. 0 [8 0) 0 
(80919 ॥७॥॥॥9५95 ॥8009॥280 85 (०08 09 ॥8 /१॥८६॥ ॥॥89095-1[॥8 5889॥॥8 10॥ररर्ा4/0॥ [॥6 
००॥७० ठ्ठ 99॥५. पात्वाचीी2 5 लावाचेललांञालट टाविता[ ७/०/त5 भात ठलळाफणजांगा$ ण $$ 
५४०0005 ॥8५6 088॥ , ॥०४/6७6&/, |॥85$8॥"४68. 


॥[ ४95 0890589, ॥)१ ७0॥5५॥॥॥॥0०॥ ७॥[॥ [॥8 [)॥800/ ७ ?0॥७॥० ॥॥७॥॥०॥0॥, [॥॥१8 ७0080॥॥७॥ 
(8 8/886, [11४ [0 8७09008 [6 [8० 1॥वाचाी9 910 ॥०[ [0 |88५९86 0५ 90 ४/०/8 07 ५858, 
8/6) ७॥१॥७/७ 9008889 ॥॥१७8०8॥. 


विषयानुक्रम 


॥श्री॥ 
श्री तुकाराम महाराज यांचे अभंग. 


इंदुप्रकाश छापखान्याचे मालक यांणीं प्रती तळेगांव, देहू, पंढरपूर, कडुस 
येथील मिळवून झोध करून हल्लीं ग्रंथ छापला तो आह्लीं स्वतः देहू मुक्कामी पाहिला 
तो शुद्ध आहे. सर्वानी घेण्यास योग्य आहे. मिति फाल्गुन वद्य ५ डाके १७९० 
विभवनामसंवत्सरे. 


सही भाऊरामचंद्र काटकर सोलापुरकर, 
दस्तुरखुद्द. 


विषयानुक्रम 


मुद्रणस्थळ : शासकीय फोटोझिंको मुद्रणालय, पुणे 





